स्भाज्तेराजा 


डॉ. सदाशिव शिवदे 


प्रस्तावना ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा पाच 


प्रस्तावना 


कल्हणाने आपल्या राजतरंगिणी या ग्रंथात लिहिले आहे, 
श््लाध्यः स एव गुणवान रागद्वेषबहिष्कृता 
भूतार्थकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती 

भावार्थ : ज्याची सरस्वती (म्हणजे वाणी किंवा लक्षणेने बुद्धी) रागद्वेष-बहिष्कुत करून 
भूतार्धकथनातच स्थिर आहे, तो गुणवानच श्लाध्य (म्हणजे प्रशंसनीय) होय / 

इतिहास हा रागद्वेष-बहिष्कृत करूनच सांगितला पाहिजे आणि लिहिला पाहिजे. डॉ.सदाशिवराव 
स. शिवदे यांनी छत्रपती संभाजीराजांचा इतिहास हा असाच तटस्थ आणि चिकित्सक वृत्तीने लिहिला 
आहे. 'ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा' हे शिवपुत्र संभाजीराजांचे एक नवीन चरित्र आहे. एकूण तेरा 
प्रकरणांतून संभाजीराजांच्या चरित्राचा आढावा घेण्यात आला आहे. लेखनाला पूरक असे नकाशे 
आणि प्रकाशचित्रांच्या सोबतीने हा ग्रंथ उठावदार झाला आहे. डॉ.सदाशिवराव स. शिवदे हे काही 
इतिहास संशोधक नाहीत परंतु ज्या पद्धतीने त्यांनी हे चरित्रलेखन केले आहे ती पद्धत कोणत्याही 
संशोधकापेक्षा कमी प्रतीची निश्चित नाही. हे चरित्र लिहीत असताना त्यांनी केलेले परिश्रम मी पाहिलेले 
आहेत. साधनांची जमवाजमव, त्यांची सत्यासत्यता आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांची 
मांडणी ही या चरित्रात उत्तम प्रकारे केल्याचे जाणवते. 

छत्रपती संभाजीराजांची कारकोर्द अवघी नऊ वर्षांची! त्यातील सात वर्षे मोगळ बादशाह 
औरंगजेबाशी लढण्यात गेली. दख्खनवर निर्णायक विजय मिळविण्याच्या उद्देशाने उतरलेल्या त्या 
क्रूरकर्म्याशी संभाजीराजांनी मोठी झुंज मांडली. त्या धगधगत्या रणकुंडात संभाजीराजांची समिधाही 
पडली. मोगलांबरोबरच पोर्तुगीज, हबशी वगैरे शत्रूंशी राजकारण करावे लागले. राजश्री आबासाहेबांचें 
जें संकल्पित तेंच करणें आम्हांस अगत्य...' असे उद्‌गार संभाजीराजांच्या एका पत्रात आले आहेत 
त्यावरून त्यांची दृष्टी कळून येते. 

संभाजीराजांवर उलटसुलट लिखाण भरपूर झाले आहे. कथा, कादंबऱ्या, नाटके, चित्रपट 
आदींनी हा विषय मोठ्या प्रमाणात हाताळला आहे. मनोरंजनाच्या दृष्टिकोणातून याचे मोल मोठे 
असले तरी इतिहास हा सत्यावर आणि समकालीन संदर्भावर अवलंबून असल्याने त्या दृष्टीने ते 
मोल गौण आहे. इतिहास हे अस्सल पुराव्यांचे शास्त्र आहे. 'नो डेट्स नो हिस्ट्री' असे जसे म्हटले 
जाते तसेच 'नो डॉक्युमेंट्स, नो हिस्ट्री' असेही म्हणता येईल! 'डॉक्युमेंट्स'मध्ये कागदपत्रे, शिलालेख, 
चित्रे, नाणी, ताम्रपत्रे आदि सारे संदर्भसाहित्य आले. ह्या संदर्भ-साहित्याच्या अभ्यासाला 'डिप्लोमॅटिक' 
असे म्हटले आहे. एका अर्थाने डॉ. शिवदे आता 'डिप्लोमॅट' झालेले आहेत! असो! 


क्राणनिटॅश ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा सात 


क्रणनिर्देश 


फोडिलें भांडार। धन्याचा हा माल। 
मी तो हमाल । भार वाहें ।। - संत तुकाराम 


अखंड श्रमसायासपूर्वक संशोधन करून 
मराठ्यांच्या इतिहासाच्या साधनांचे प्रचंड भांडार निर्माण करणाऱ्या 
पूजनीय इतिहाससंशोधकांना विनप्र अभिवादन! 


त्या भांडाराप्रत पोहोचून ते फोडण्याचे व त्यातील माल लुटून तो आपणापर्यंत पोहोचविण्याचे 
काम करणारा य:कश्चित हमाल होण्याचे भाग्य मला लाभत आहे व हे करीत असताना जो मनस्वी 
आनंद मला मिळत आहे, तो व्यक्‍त करण्याचे काम अक्षरांतून, शब्दांतून, भाषेच्या माध्यमातून 
पत्रांकित करणे कठीण आहे. 

स्फर्तिदायिनी 'शिवशाही' स्फूर्तीच्या परमोच्च पर्वताप्रमाणे खचितच आहे! विवेक, वीरता, 
विशुद्धता, वैराग्य, विशालता घडविणारी विद्युल्लताच ती! त्या शिवशाहीच्या अप्रमेय महानिधीचे 
वर्णन करण्यास नाना रसोदधिसुद्धा आटून जातील. 

असामान्य व्यक्तिमत्त्वाच्या दिल्लीन्द्रपदलिप्सव:, 'महंतें महंत करण्या'चे अजोड सामर्थ्य असलेले, 
बहुत लोक शोधून त्यांचे अधिकार जाणून जवळ करणाऱ्या व दूर करणाऱ्या आणि रामचंद्रपंत 
अमात्यांनी म्हटल्याप्रमाणे जणू नूतन सृष्टी निर्माण करणाऱ्या - राष्ट्रनिर्मातापदाचे परमोच्च भाग्य 
लाभलेल्या शिवछत्रपतींच्या पुत्राचा चरित्रविषय आजवर विवाद्य ठरावा, ह्या गोष्टीच्या शोधार्थ भटकणाऱ्या 
माझ्या मनास 'प्रितयाचें भाग्य पुत्रासी पै न ये/” या नामदेव महाराजांच्या वचनाचा प्रत्यय आला. 

बुद्धियोग आणि विवेक हे समर्थांचे दोन समर्थ शब्द! त्यांतूनच यत्न, यत्नातून यश हे त्यांचे 
सूत्र! त्याच्या आधारे अभ्यासासाठी साधनांची उपलब्धता असलेले स्थान-सर्व विद्यांचे मूळ पीठ. 
'शास्त्र जातां अशेषांचे वसौट' (वसतिस्थान) अशा विद्येच्या माहेरघरी, पुणे शहरात राहाण्याचा योग 
आला आणि दिग्गज इतिहास-संशोधकांच्या भांडारातून माल लुटून तो सामान्य हमालाच्या रूपाने 
आपणापर्यंत पोहोचविण्याचे परमभाग्य समर्थकृपेमुळे मला प्राप्त झाले. समर्थांना शरण जाण्याचे मी 
परम कर्तव्य मानतो. 

हे सारे करीत असताना समर्थकृपाच म्हणावी लागेल की, माझे मनोगत जाणणारा, राखणारा 
आणि सलगी देणारा मित्रपरिवार मला लाभला. त्यांच्या उपकाराची फेड शब्दांच्या खटपटीने होणार नाही. 

आदरणीय श्री. निनाद बेडेकरसाहेब म्हणजे-'उत्तम गुणांचा ग्राहिक। तर्क तीक्ष्ण विवेक।' या 
समर्थाच्या वचनाप्रमाणे उत्तम गुणांचा चाहता, विवेक-तर्कादिद्वारे मार्गदर्शन करणाऱ्या या मित्रवर्यांचे 
क्ण कायमचेच राहाणार आहे. 


आठ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा क्रणनिर्देश 


दुसरे मित्रवर्य श्री. ग. भा. मेहेंदळेसाहेब. 

या निर्मळ मनाच्या मेहेंदळेसाहेबांचे उण कसे फेडावे? त्या ओझ्याचा भार अविरत वाहावा लागेल. 

श्री. प. क. जोशी सर 'परांतर राखण्याची कामे बहुत कठीण विवेक वर्णे/ असे परांत:करण 
जाणणारे मित्र मला लाभले. त्यांनी ह्या ग्रंथाचे शुद्धलेखन तपासण्याचे काम केले व अनेक उपयुक्‍त 
सूचना अतिशय आपुलकीने केल्या व मला प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे त्यांच्यापुढे किती नप्र व्हावे हे 
समजत नाही. द्रष्टा साक्षी अंतरात्मा! अंत:करणात ही गोष्ट साठविणेच बरे. 

पुण्यातील प्रसिद्ध बहुसन्मानप्राप्त आदरणीय चि. ग. काशीकर शास्त्री यांनी अत्यंत तळमळोने 
मला छत्रपती संभाजीराजांचे संस्कृत दानपत्र व संभाजीराजांनी रामसिंहास पाठविलेले. संस्कृत पत्र, 
यांचे मराठी भाषांतर करून दिले. त्यांच्या परमविद्याव्यासंगापुढे नतमस्तक होण्यापेक्षा अधिक काय 
करावे ? त्यांचे मन:पूर्वक आभार ! 

माझे तरुण मित्र डॉ. अजित जोशी यांच्याशी झालेल्या अनेक संवाद-प्रसंगातून ग्रंथरचनेस 
बहुमोल मदत झाली. त्यांचे आभार मानावे तेवढे थोडेच आहेत. 

मेजर मु. ना. जोशीसाहेब यांनी - आपुलकाची कामें परराची अथवा नसे/ असे समजून मला 
नकाशांच्या कामात जे बहुमोल सहकार्य केले त्याचा क्रणभार कायमच वाहावा लागेल! 

प्राध्यापक लोणकर ग्रदु वचन बोलावे/ नेमके तेच वर्तावो, अशा अत्यंत शालीन व्यक्‍्तिमत्त्वाच्या 
या प्राध्यापकांनी मला जी मदत केली तीबद्दल धन्यवाद देताना माझे शब्दही मृदू होऊ पाहात आहेत. 

माझे तरुण मित्र, इतिहाससंशोधक पांडुरंग तथा बाळासाहेब बलकवडे “आपल्या नप्न भावो 
बहुतांची अंतरे वितळविणें॥ ...त्यांनी छत्रपती संभाजीमहाराजांच्या समाधी-व्यवस्थेसंदर्भातील पेशवे 
दप्तरातील कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली व वेळोवेळी जे बहुमोल सहकार्य केले त्याचा त्ररणभार 
सहन करण्यासी सामर्थ्य द्यावे ईश्‍वराने! 

प्राध्यापक अभंग यांच्या सहकार्याने संभाजीराजांनी अंबरचा राजा रामसिंह यास पाठविलेल्या 
संस्कृत पत्राची छायांकित प्रत बिकानेर येथील पुराणवस्तू विभागातून उपलब्ध झाल्याबद्दल त्यांचे 
क्ण कायमचेच झाले आहे. 

माझा तरुण मित्र महेश तेंडुलकर याने मी पुण्यास आल्यापासून आजपर्यंत माझ्या कामात 
अतिशय तळमळीने मदत केली. त्याचे आभार मानण्यास - शब्दांसी नाहीं सीमा॥... एवढेच म्हणतो. 

डॉ. श्रीनिवास सामंत यांनी आपल्या “वेध महामानवाचा' या ग्रंथातील नकाशांचा उपयोग 
करून घेण्यास परवानगी दिली, याबद्दल त्यांना धन्यवाद द्यावेत तेवढे थोडेच आहेत. 

श्री. चंद्रशेखर पुरंदरे यांनी नकाशांच्या कामात बहुमोल सहकार्य केले आहे, त्याबद्दल त्यांचे 
आभार. 

आदरणीय अशोककाका जोशी महाराज, डेरवण यांनी वेळोवेळी आशीर्वाद देऊन मार्गदर्शन 
केले ह्याबद्दल त्यांचे शतश: आभार. 

इतिहाससंशोधक माननीय अविनाश सोवनी यांनी वेळोवेळी प्रोत्साहन देऊन आणि मार्गदर्शन 
करून मला उपकृत करून ठेविले आहे. 

भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे कार्यवाह डॉ. भावे, सर्व पदाधिकारी, सेवक वर्ग 
यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल मी क्रणी आहे. 

भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन संस्था, शिक्षण प्रसारक मंडळी, पुणे, मु. सा. काकडे महाविद्यालय 


क्रणनिर्देश ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा नऊ 


सोमेश्‍्वरनगर, प्राचार्य श्री. अनगळ व श्री. बाळासाहेब जगताप (कार्यालय-प्रमुख) यांचे मन:पूर्वक 
आभार. 

"समर्थास त्या जाण जाहली महाजाणत्या राजाची। तुम्ही जाणिली जगा दाविली जाण जाणत्या 
राजाची।'' अशा आदरणीय बाबासाहेब पुरंदरे यांचे आशीर्वाद माझ्या पाठीशी सदैव आहेत. त्याची 
जाण मला शब्दांतून व्यक्त करता येत नाही ! 

प्राध्यापक श.श्री. पुराणिक, प्रा. नंदकुमार निकम, प्राचार्य बी. डी. कुलकर्णी, प्रा. डॉ. जयसिंहराव 
पवार,श्री. शिवेंद्र काडगावकर, श्री. गिरीश मांडके, माझे प्रकाशक मित्र अरुण जाखडे, श्री. यशवंत 
थिटे, श्री. म. श्री. दीक्षित, श्री. प्र. ज. तावडे, श्री. रमाकांत पाळंदे, डॉ. विनोद शहा, प्रा. राम 
शिंदे, श्री. कृष्णकांत जाधव, डॉ. दिनकरराव गायकवाड (नीरा), डॉ.वर्धमाने (लोणंद), अँड. अरविंद 
देशपांडे, श्री. शशिकांत ताटके, डॉ. ज. र. जोशी, कै. डॉ. सासवडे, डॉ. अ. व. जोगळेकर, 
श्री. मोहन देशपांडे, डॉ. सुहास तारळेकर, प्रा. श्री. उत्तमराव कानिटकर, श्री. अभयराव कुलकर्णी, 
श्री. गोपाळराव चांदोरकर, श्री. संजय मांढरे, श्री. मिलिंद एकबोटे, श्री.मुकुंदभारती इत्यादींच्या 
सहकार्याबद्दल धन्यवाद. 

माझे मित्र श्री. प्रकाश देशपांडे यांच्या परिश्रमाचे त्रण आभारातून फिटणार नाही. 

बहुमिती व्यक्तिमत्त्वाचे माझे इतिहास-संशोधक मित्र श्री. संजय गोडबोले यांचे बहुमोल 
सहकार्य ह्या ग्रंथरचनेसाठी झाले आहे. त्याबद्दल त्यांचे आभार मानावे तेवढे थोडेच होतील. 

निवेदिता प्रकाशनाची सौ. व श्री. रजनीश देसाई तसेच श्री. अमर कानडे यांनी या ग्रंथाच्या 
मुद्रण व प्रकाशनाची जबाबदारी यशस्वी रीत्या पार पाडली, ह्याबद्दल त्यांना मन:पूर्वक धन्यवाद. 

तसेच रश्मी एंटरप्रायझेस यांनी या ग्रंथाची अक्षरजुळणी, नकाशे, पत्रे, फोटो, इत्यादी बाबी 
कलात्मकदृष्ट्या पूर्ण केल्या. त्यांचे त्रण कायमचेच राहील. 

माझी पत्नी सौ. सुचिता च्या निरंतर सहकार्याशिवाय ही कार्यसिद्धी झाली असती की नाही 
हे कसे सांगावे? 

हा ग्रंथ म्हणजे ग्रथित साहित्याचे प्रदर्शन आहे. ते आपणांपुढे नप्रपणे ठेवण्याचा खटाटोप 
मी केला आहे हे सांगताना प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ते माँटेस्क्यू यांचे पुढील शब्द आठवतात- 

"1॥8/8९ ५8॥७॥/९0 8785912 0 ०॥७/ ॥8॥'$ ॥०॥/8९/5 & ॥0॥॥५ 0॥(॥७ ॥॥&8ठ, ॥8( 9॥05 
॥8॥1/5 ॥॥/ ०४५.” 

श्रीसमर्थ-आशीर्वादेकरून हे कार्य झाले आहे. श्रीज्ञानदेवांच्या शब्दांत सांगावयाचे झाल्यास- 

हे बहु असो पंडितु। धरूनी बालकाचा हातु। 
ओळी लीही वक्तु। आपणचि ।। -ज्ञानदेव 
अशा तर्‍हेने लिहून घेतलेली ही छत्रपती संभाजीराजांची चरित्रकथा - 
“'ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा”' 
वाचकांपुढे विनप्रपणे सादर करीत आहे. 


'वेष्णतेज', सुंदरबन सोसायटी, > 
७२५/१/सी, नवी पेठ, पुणे ४११०३० ९७२ ऐऐ 
दूरभाष २४३३४२२१९१ क 


दहा 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा द्वितीय आवृत्तीच्या निमित्ताने 


द्वितीय आवृत्तीच्या निमित्ताने 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा या ग्रंथाची द्वितीय आवृत्ती वाचकांच्या हाती देतांना 
मनस्वी आनंद होत आहे. 

डायमंड प्रकाशनाचे श्री. दत्तात्रय पाष्टे यांनी या द्वितीय आवृत्तीचे काम हाती घेतले. 
त्याबद्दल त्यांचे शतश: आभार ! या कामी माझे मित्र डॉ. जयसिंगराव पवार व श्री. पांडुरंग 
बलकेवडे यांचे प्रोत्साहन व मार्गदर्शन तसेच श्री. रमण चितळे यांचे निरपेक्ष साहाय्य 
यांबद्दल या त्रयोच्या तरह्व्णातून मुक्त होणे कठीण आहे. तसेच, मेजर पु. ना. जोशी 
साहेब, लेखनिक सौ. मैथिली पिंपळे यांच्या सहकार्याबद्दल त्यांना धन्यवाद ! 

या आवृत्तीच्या निमित्ताने एवढेच म्हणतो की, छत्रपती संभाजीराजांची युद्धसंमुखवृत्ती, 
त्यांची राष्ट्रभक्ती, देवदेवतांवरील श्रद्धा व साधुसंतांवरील निष्ठा यांतून त्यांचे जे ज्वलज्ज्वलन 
तेज त्यांच्या वडिलांच्या ध्येयपूर्तीसाठी अखंड तेवत राहिले आणि महाराष्ट्रात ज्या फाल्गुन 
अमावास्येस त्यांचे होतात्म्य घडले, त्या मृत्युंजय अमावस्येने नवचैतन्य निर्माण केले, 
हिंदवी स्वराज्याचे रक्षण झाले आणि ते महाराष्ट्राचे 'ज्वलज्ज्वलनतेजस' छत्रपती झाले. 

रसिक वाचक व इतिहास-अभ्यासक नव्या आवृत्तीचे स्वागत करतील अशी आशा 
बाळगतो. 

- डॉ. सदाशिव स. शिवदे 


आशीर्वाद ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा अकरा 


॥ श्रीआदिदक्ती तुळजाभवानी 


आदरणीय शिवझाहीर श्रीमंत बाबासाहेब पुरंदरे 
यांचा आशीर्वाद 


माझे मित्र डॉ. सदाशिवराव शिवदे यांनी या वर्षी महाराष्ट्रशारदेला भरजरी दोला-पैठणीचा 
आहेर केला आहे. छत्रपती थोरल्या संभाजी महाराजांचे समग्र चरित्र त्यांनी अत्यंत थाटामाटात साज, 
लेणी लेवून सजवून आपल्या हाती आज सादर केले आहे. छत्रपती शंभूराजांचे जीवन ही एक रम्य 
पण भीषण, ओजस्वी पण करुण, अंग शहारून टाकणारी पण स्फूर्तिदायक अशी एका दधीचीची 
कहाणी आहे. गेली तीनशे वर्षे या तेज:पुंज शिवपुत्राची आम्ही मराठी माणसांनीही अतोनात निंदा- 
नालस्ती केली. प्रत्यक्ष राजकुटुंबातील आपल्या सापत्न मातेला शंभूराजांनी भिंतीत चिणून मारले, 
आणि दारूच्या धुंदीत प्रजेवर अन्याय केले, असेच पण साफ खोटे चित्र आम्ही काळ्याकुट्ट रंगात 
रंगवले. पण अनेक इतिहास संशोधकांनी परमावधीचे संशोधन करून कागदपत्रे, शिलालेखही जमा 
केली आणि त्यांतून या चरित्रावर अधिक प्रकाह पडत गेला. डॉ. शिवदे यांनी अंतृुजचा शिलालेख 
फोटोसह प्रसिद्ध करून शांभूराजांची प्रजेबद्दलची माया, ममता केवढी स्निग्ध होती हे रोखठोक 
पुराव्याने दाखवून दिले आहे. इांभू छत्रपतींचे बाकरेभटजींना दिलेले दानपत्र डॉक्टरांनी मूळ प्रतीसह 
व भाषांतरासह प्रसिद्ध करून आपल्यावर उपकारच केले आहेत. हे दानपत्र म्हणजे शंभू छत्रपतींचे 
मर्यादित आत्मचरित्रच आहे. या ग्रंथात नव्याने प्रथमच शांभू छत्रपतींचे एक अस्सल चित्र प्रसिद्ध होत 
आहे. त्याचप्रमाणे जयपूरचा राजा रामसिंग याला लिहिलेले अस्सल संस्कृत पत्र आपणांस पाहावयास 
मिळत आहे. शंभूराजे हे संस्कृतचे पंडित होते. त्यांनी दोन संस्कृत पुस्तकेही लिहिली होती. अखंडपणे 
नऊ वर्षे युद्धमय जीवन जगून त्यांनी स्वराज्य राखले. सिद्दी, फिरंगी आणि मोगल यांच्याशी एकाच 
वेळी प्रचंड युद्ध मांडून राजांनी अखेर आत्मयज्ञ केला. ते जर उपभोगी, चंगळवादी असते तर 
कदाचित मृत्यूऐवजी दख्खनचे ते मोगली सुभेदार झाले असते. 

डॉ. सदाशिवराव शिवदे यांनी लिहिलेले हे चरित्र पाहाताना एक विशेष गोष्ट दिसून आली, 
ती म्हणजे महाराष्ट्रधर्म सांगणारे आणि लिहिणारे श्रीसमर्थ रामदासस्वामी यांच्या शब्दांचे सदैव आधार 
घेत त्यांनी हे शंभूपर्व सादर केले आहे. त्यामुळे त्याचे मोल अपार ठरले आहे. महाराष्ट्रधर्माची 
डॉ. शिवदे यांनी केलेली ही महापूजा आहे. 

असेच कार्य सतत त्यांच्या प्रतिभाशाली लेखणीतून आम्हाला मिळत राहो हीच श्रीजगदंबेच्या 
चरणी प्रार्थना! 


- बाबासाहेब पुरंदरे 


बारा 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा अनुक्रमणिका 


अनुक्रमणिका 


प्रकरण पहिले 


जन्मले शंभू छत्रपती सन १६५७ ते १६७४ 


संभाजीराजांचे पितृुकुल - भोसले घराणे 
संभाजीराजांचे मातूकुल - निंबाळकर घराणे 
संभाजीराजांचा जन्म 

संभाजीराजांचा विवाह 

आग्रा-भेट 

संभाजीराजांचे शिक्षण 

संभाजीराजे व इंग्रज वकील 

रायगडावरील एक अभूतपूर्व सोहळा 


प्रकरण दुसरे 
राजकारणात युवराज इांभूराजे सन १६७४ ते १६८० ३३ 


मातोश्री जिजाऊसाहेबांचे महानिर्वाण 

युवराज संभाजीराजांना प्रत्यक्ष राजकारणाचे धडे 
रायगडावरील राजगृहातील शोतयुद्ध 

शृंगारपूर व शाक्तपंथ 

सज्जनगड ते दुर्जनगड (दिलेरगड) 
संभाजीराजांचे स्वराज्यात पुनरागमन 
शिवछत्रपतींचा केलासवास 


प्रकरण तिसरे 


स्वराज्याचा उत्तराधिकारी सन १६८० 


७९ 
स्वराज्याचा उत्तराधिकारी कोण असावा? 


पन्हाळगडावरील हालचाली 
संभाजीराजे रायगडावर 
राजकारणास प्रारंभ 


अनुक्रमणिका ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


4 


प्रकरण चौथे 

महाराष्ट्राचे दुसरे छत्रपती सन ९६८१ 

७ राज्याभिषेक - संभाजीराजे हिंदवी स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती झाले 
७ बुऱ्हाणपूर व औरंगाबाद मोहीम 

७ कर्नाटकातील हालचाली 

७ शहाजादा अकबराचे बापाविरुद्ध बंड 

७ छत्रपती संभाजीराजांविरूद्ध दुसरा कट : स्वरूप व नोंदी 
७ औरंगजेबाचे दक्षिण - मोहिमेसाठी प्रयाण 

७ छत्रपती संभाजीराजांची मोगल प्रदेशात चढाई 

७ जंजिरेकर सिद्दीशी लढा 

७ पोर्तुगीजांच्या हालचाली 

७ समर्थाचा समर्थ उपदेश 


प्रकराण पाचवे 

झुंज, झुंज, झुंज : १६८२ ते १६८३ 
कल्याण-भिवंडीत मोगल उतरले 

जंजिरा मोहीम चालूच 

इंग्रज-सिद्दी-मराठे एक प्रेमरोधाचा त्रिकोण 
रामसेजचा वेढा 

कल्याणभिवंडी - तळकोकण 

कर्नाटकातील हालचाली (सन १६८२) 
गोव्याचे पोर्तुगीज (१६८२) 

छत्रपती संभाजीराजांचे रामसिंहास संस्कृत पत्र 


प्रकरण सहावे 

गोव्याची थोरली स्वारी 'व्हहले राजीक' सन १६८३ 
७ कल्याण-भिवंडी तळकोकण मोहीम पुढे चालू 

७ झुंज! झुंज! झुंज! 

«७ गोव्याची मोहीम - 'व्हडले राजीक' 'थोरली स्वारी' 

ढ फोंडा-मोहीम 

७ शहाआलम मुअज्जमची कोकण-मोहीम 

७ फपिरंग्यांशी तह 

७ सिह आणि इंग्रज यांच्या हालचाली (१६८३) 

७ रायगडाकडील हालचाली 


तेरा 


१०७ 


१५६ 


चौदा 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


* प्रकरण सातवे 
जंजिरा, रामसेज सन १६८४ 


गोवा मोहिमेनंतर 

कोथळा किल्ल्याची कथा 

अकबर व कवी कलश पत्रव्यवहार 

अकबर व छ. संभाजीराजे यांचा बादशहाकडे तहाचा प्रस्ताव 


$* प्रकरण आठवे 
औरंगजेबाच्या और चाली सन १६८५-१६८६ 


औरंगजेबाच्या और चाली 

अकबर याचे संभाजीराजांस पत्र 

औरंगजेबाचे आदिलशाही व कुतुबशाहीवर आक्रमण 
हु.स. १६८५-८६ मधील स्वराज्याकडील हालचाली 
कर्नाटकातील हालचाली (इ.स. १६८५-८६) 


€ प्रकरण नववे 
गोवळकोंडा, हंबीरराव, साल्हेर, सर्जेराव जेधे, 
अकबर, दुर्गादास राठोड सन १६८७ 


गोवळकोंड्याचा लढा (पुढे चालू) 
मोगलांचे इतर हल्ले, फितुरी, विजय इ. 
हंबीरराव हरपले 

साल्हेरगड मोगलांनी जिंकला 

सर्जेराव जेधे यांची मनवळवणी 
अकबर इराणला गेला 

दुर्गादास राठोड 'थोर व्यक्तिमत्त्व' 


4 प्रकरण दहावे 
फितुरी ! शिर्के, कवी कलह सन १६८८ 


फितुरीच्या अस्थ्ातून मोगलांची विजयी दौड 

रायगडावरील हकीगत 

कवी कलश 

शिर्के व त्यांचे जहागिरी वतन 

कवी कलश व शिकें यांचे भांडण 

हरजीराजे महाडिक व कर्नाटकातील हालचाली (१६८८) 


अनुक्रमणिका 


२४६ 


२६९ 


२८६ 


३०४ 


अनुक्रमणिका ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा पंधग 


* प्रकरण अकरावे 
मृत्युंजय अमावस्या ! सन १६८९ ३३९ 
७ रायगडावरील आक्रमणाचे औरंगजेबाचे नियोजन 
«७ खानजमान शेखनिजाम - मुकर्रबखान 
७ छत्रपती संभाजीराजांची कैद 
७ धिंड' 
«७ शहेनशहा औरंगजेब 
«७ शिक्षेचा अंमल - अमावस्या 
७ भयानक दृश्य (91२७ 50४८ 07 07२२0२) 
७ वधस्थळ - वृंदावन (समाधी) 


4* प्रकरण बारावे 
धार्मिक वृत्तीचा थोर राजा ३७८ 
७ धर्मवीर आणि स्वातंत्र्यवीर छत्रपती संभाजी महाराज 
७ संभाजीराजे व काव्यग्रंथ 
«७ संभाजीराजांचे कुटुंब 
4* प्रकरण तेरावे 
प्रशासन ४९१९३ 
अष्टप्रधान मंडळ 
संभाजीराजांची अर्थव्यवस्था 


संभाजीराजांचे सामान्य प्रशासन 
संभाजीराजांची लष्करी व्यवस्था 


4* जोड प्रकरणे 


७ कालपट 
७ उपसंहार 
७ साधनचिकित्सा 

७ परिरिष्टरे 

७ संदर्भ ग्रंथ यांचे संक्षेप 

संदर्भ ग्रंथ सूची - 
वर्गानुक्रम सूची 


४३५ 


सोळा ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा मुजरा छत्रपती संभाजीराजांस 


मुजरा छत्रपती संभाजीराजांस 


जिथे जाहले रुधीर पावन हौतात्म्याच्या यज्ञात 
मुजरा करतो तुम्हास राजे महाराष्ट्राच्या भूमीत ॥प्रु.॥ 

कुणी म्हणावे 'छावा' तुम्हां कुणी म्हणावे 'शेर' 

कुणी म्हणावे सेनानी तर कुणी म्हणावे 'वीर' 

सळसळते समशेर शांभुची महाराष्ट्राच्या भूमीत 

जिथे जाहले रुधोर... ... ...॥१॥ 
तेज तेज तु च्य घेऊनी सौदामिनी ती लखलखली 
त्या चपलेचे तेज घेउनी वीरश्री तव घगधगली 
त्या बिजलीचा लोळ दिसे तो महाराष्ट्राच्या भूमीत 
जिथे जाहले रुधोर... ... ...॥॥२॥ 

मरणाला त्या मारुनी तुम्ही मोक्षाला गेलां येथे, 

*ज्वलज्ज्वलनतेजस' राजे गौरविला गेला येथे 

मृत्युंजय ही काया झाली महाराष्ट्राच्या भूमीत 

जिथे जाहले रुघीर... ... ... ॥३॥ 
क्षत्रियकुलावतंस राजे तुम्हीच शंभू छत्रपती 
शिवजातस्य, मुद्रा तुमची सूर्यप्रभेला लाजवती 
त्या तेजाचा प्रकाहा भरला महाराष्ट्राच्या भूमीत 
जिथे जाहले रुधोर... ... ...॥॥४॥ 

अग्निशिखेला समोर जावे कसा करावा जंग ? 

सिद्दी, फिरंगी, इंग्रज ठाके अवाढव्य अवरंग ! 

झुंज झुंज अन्‌ झुंज दिसावी महाराष्ट्राच्या भूमीत 

जिथे जाहले रुघोर... ... ... ॥५॥ 
वणव्याची तुम्हि वाट रोखली बाट रोखली र 
गनिमाची तुम्हि वाट रोखली शान राखली धर्माची 
युल. ल इथे जाहलां महाराष्ट्राच्या भूमीत 
जिथे रुधीर... ... ...॥॥६॥ 

काव्याचे तुम्हि रसिले राजे रचना काव्याची केली 

इतिहासाची सुवर्णपाने कविते तुमच्या भूषविली 

शंभू कवीची याद होतसे महाराष्ट्राच्या भूमीत 

जिथे जाहले रुधोर... ... ...!।७॥ 
तख्त त्यागले अवरंग्याने तुमच्या तप्तच तेजाने 
काळाची मति कुंठित झाली तुमच्या दिव्यच दीप्तीने 
जीवन तुमचे कृतार्थ झाले महाराष्ट्राच्या भूमीत 
जिथे जाहले रुधोर... ... ... ॥८॥ 

जीवित तृणवत्‌ मानूनि तुम्ही समर्थास त्या गौरविले 

मरणाला तुम्हि मिठीत घेऊनी गीतातत्त्वा जागविले 

मृत्यू तुमचा महान झाला महाराष्ट्राच्या भूमीत 
जिथे जाहले रुधीर पावन होतात्म्याच्या यज्ञात 
मुजरा करतो तुम्हांस राजे महाराष्ट्राच्या भूमीत। । ९ ।। 

डॉ. सदाशिव शिवदे 


छत्रपत्री संभाजीमहाराज 


हिंदवी स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती 
(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद यांच्या सौजन्याने) 


>“।5 


छत्रपती संभाजीमहाराजांची 
मर्यादा 


छत्रपती संभाजीमहारा १) 
राजमुद्रा 


छत्रपती संभाजीमहाराजांचे हस्ताक्षर 


॥ पते मे ज॥ 
र सीर 2:21. श्री॥/ 


छटा 


( छत्रपती संभाजीमहाराजांच्या नाण्यांची छायाचित्रे श्री, संजय गोडबोले यांच्या सौजन्याने ) 


शहेनशहा औरंबजेब 
(ब्रिटिश म्युझिअमच्या सौजन्याने) 


३ 


ज्ञ 


. १६८० 


स 


* 


हिंदुस्थान इ 


[__] «५०मिर ण] ४. ९..धट शिळ ..११..धर हिहा '..१ ९.४२ [यु] ढित्रा 
[हू] मोगल पैन्याचे तळ [-2] मोगलांच्या हालचाली [_&] पराठे मैन्याचे ळ॒ [>] मराठ्यांच्या हालयाली [32] पराठे मोणळ सपष 
अ त्यया) उ] पंथाजीतजांचा अकबराचा महाराष्ट्रात 

विल मानीत 


ष्‌ 


"१"१०७न्ट करत 


अहिबंत. लोहनेर _.. , 

म पालखेड म चांदवड 

रामसेज 

क/ ०... 

/तीशिक जहा 
सगमनोर मू) 

ट॑ संगमनेर] ४: 


|. 


[___] «ते ४५० मिटर (] «१०-१२ शिक ८.१९, "र शिळे ९.» धिटपेशाउंच 
[ढु] गोरल पैन्याचे तळ मोगलांच्या हालचाली [--%.] मोगलांचे परतण्याचे मार्ग मराठ्यांच्या हालचाली 


त्यची 32] शोगल मराठे संपषी॑ [यु] किद्रा 


बाणकोट 
सुवर्णदुर्ग 
दाभोळ 


अंजनवेल . रभ 


छ्या १५. शिळ -..१:..४२॥ शिडे परया यपी ज्र नर 
कू जी १, 


[>] गोगलांच्या हालचाली [9] मरट्यांच्या हालचाही [यु] 1 16 ६0:12 


(द) शत भ्ण 


जंजिरा 


न 
> 


[__] , ३५२ मिट ला ४५० ते ६०० मिटा ष्ट ६४० हे ९०० मिटर छ्छ ९९० मिटापेक्षा उंच 
त्यिश्‍न [:(:] शोतत्यंषावेदा [उ्रट] मोगल पराढे संपष 


१० 


गगापूर « पालखे' 
य 
पु फ़मसेज डम 


४५० ते ६०० मिटा 
र दा द >. भार्ग [-_>] मराठ्यांच्या हालचाली [-%] औरंगजेबाचा मार 
न व्हि त्थिरन [_७_] अेमसावंतांची ठाणी [तुत ] किद्वा 


११ 


-“--“-- 


उदेरीवर संभाजीराज चि आकपण 


तळेगड इंदापूर 


म्हसाळ्याची खाडी 


श्रीवर्धन '% 


बाणकोटची खाडी 


स्रिदीच्या ताब्यात मराठ्यांचा जंजिराबा [ठ्ठ] 
असलेला प्रदेश (हबखाण) हृदया करण्याचा मार्ग [ष्ठ] क्द्वा च्च्य न्दौ 


१५ 


जंजिऱ्याची मोहीम 


क्म 
सायगाव 


डुंडरणाब 
खतिबरवार पी 
3.) 
1) 


संभाजी र्य 
सैन्याने बांधलेला सेतू 


राजबाडा तळे 


4-4) ५ हे ४५० पिटा ४५*ते ६०० मिट ह्ड ] ६०*ते९«« मिटा छि । ९०० मिटरपेक्षा उंच 
नदी [प्र] श्‍ित्र (५) बराठ्यांचे आरपार [७] शिरीचे आरपार 


१६ 


किल्ला व जुने गोवे यांवर हल्ला 


3 


फांड्याचा 


लेश ३०३. 


अति. एकलक वद म 
»--ज््कळल्या 


क्याळेळोक का 


डिचोली 


क 
ग गोवा मोहीम (सांइंस्तावर संभाजीराजांचा हल्ला) 


“ नार्वे 


वी 
क क. पंचगंगातिर्थ ७ 
क 
कर... 
पिडेड 
क 
१" 


ज्ता १ र्ट 1 
"प्य्नन्स्क्न्ता 


7772 9० प्त जगन 
[एट] गगब भर्तीग्रस्त विभाग [_% | मंदिर ऱ्य 


[1] "भकच्ण 6.२४ ७241 त्यिल 
छत्रपत्री संभाजीमहाराजांची समाधी, वढू 


र्ड 


प्रकरण पहिले 
जन्मले ठांभू छत्रपती 
सन १६५७ ते १६७४ 


१६५७ ते १६७४ 

> संभाजीराजांचे पितृकुल - भोसले घराणे 

> संभाजीराजांचे मातृकुल - निंबाळकर घराणे 
) संभाजीराजांचा जन्म 

0 संभाजीराजांचा विवाह 

3 आग्रा- भेट 

0७ संभाजीराजांचे शिक्षण 

3 संभाजीराजे व इंग्रज बकील 

3) रायगडावरील एक अभूतपूर्व सोहळा 


संभाजीराजांचे पितृकुल - भोसले घराणे 


ज्या घराण्यांत, शूर वीर महाप्रतापी युगपुरुष जन्मास येतात आणि आपल्या पुरुषार्थाने आपली 
मातृभूमी धन्य करतात, कुलभूषण होऊन आपल्या कुळाचा एक वेगळा इतिहास निर्माण करतात, ती 
सर्वश्रेष्ठ आणि धन्य होतात. असेच महाराष्ट्रदेशीचे “भोसले घराणे'! 

भोसले घराण्यातील असे युगपुरुष छत्रपती शिवाजीराजे महाराष्ट्रदेशी अवतारकार्य करून या 
देशीच्या प्रजाजनांसाठी सुखसमृद्धीचे, स्वातंत्र्याचे, स्वाभिमानाचे आनंदवनभुवन निर्मिणारे पहिले शककतें 
छत्रपती झाले. त्यांचेच पुत्र संभाजीराजे. त्या भोसले घराण्याचा हा कुलवृत्तान्त 

भोसले घराण्याच्या वंशयावळीसंबंधी बरेच संशोधन झाले आहे. हे 'घराणे' शिसोदिया या 
रजपत' घराण्यातील असल्याचे सांगितले जाते आणि तशा वंशावळीसुद्धा केल्या गेल्या आहेत. 
जयराम 'पिंडे हा भोसले घराणे (राणा) रजपूत घराण्यापासूनचे असल्याचे म्हणतो तर कवी भूषणसुद्धा 
भोसले घराण्यास रजपूत शिसोदिया' म्हणतो. पराण्यासंबंधी १५ व्या शतकाच्यापूर्वी असा विचार 
मांडल्याचे दिसत नाही. रजपूत म्हणजे राज्य करणाऱ्यांचे पुत्र-संतान असा अर्थ होतो. शहाजीराजे 
स्वत:स रजपूत म्हणवून घेत असत. रजपूत म्हणजे लढवय्या माणूस. त्यामुळे रजपूत” हे व्यवसायदर्शक 
पदनाम असावे. आम्ही जातीने रजएत आहोत म्हणजे आम्ही लढवय्ये आहोत असा अर्थ भोसले षराणे 


२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पहिले 


लढवय्ये, शूर, वीर मर्दाचे असल्याचे इतिहास सिद्ध करतो आणि त्याचबरोबर भोसले घराणे हे क्षत्रिय 
मराठा” घराणे होते, हे निर्विवादपणे म्हणण्यास प्रत्यवाय नसावा. अशा या क्षत्रिय कुळात संभाजीराजांचे 
जे पूर्वज होते त्यांची वंशावळ खालीलप्रमाणे दिली जाते. सर्वसाधारणपणे बहुमान्य अशी वंशावळ 
'बाबाजी भोसले” यांचेपासूनची "मिळते. 


बाबाजी 

बाबाजींबद्दल अल्प माहिती मिळते. साधारणत: इ.स. १५५० च्या सुमारास बाबाजींचा जन्म 
झाला. त्यांस मालोजी व विठोजी नावाची मुले होती. मालोजींचा जन्म इ.स. १५७२ त झाला व 
विठोजींचा जन्म इ.स. १५७५ त झाला. बाबाजींना त्यांच्या आईने वेरूळला आणून वाढविले. गावच्या 
लोकांच्या मदतीने बाबाजींची आई शेती करीत होती. पुढे तिने देऊळगाव, पाटस, परगणे पुरंदर 
येथील पाटीलक्या मिळविल्या. 

बाबाजी भोसले, पांडेपेडगावचे मुकादम असल्याचे त्यांच्या २४ डिसेंबर, १५९५ च्या पत्रावरून 
समजते. ते स्वत:स 'राजे भोसले' म्हणत'. 


वंशावळ' 
बाबाजी भोसले (१५५०?) 
कळ 
मालोजी (१५७२) विठोजी (१५७५) 
पार गृ 
शहाजी (१५९९) शरीफजी 
जाळ 
संभाजी (१६२३) शिवाजी (१६३०) 
यामा 
(सईबाई) (सोयराबाई) 
ति ततचा चे ४ 
सखूबाई संभाजी (येसूबाई) राजाराम (ताराबाई) 
राणूबाई (१६५७ - १६८९) (१६७० - १७००) 
अंबिकाबाई र शु 
शाहू शिवाजी 
(१६८२ - १७४९) 
मालोजी 


मालोजी व विठोजी हे दौलताबादला राहिले. वणगोजी नाईक निंबाळकर पवार यांची कन्या 
दीपाबाई ही त्यांची पत्नी. (उमा हे तिचे सासरचे नाव). शिवभारतकार कवोंद्र परमानंद मालोजीस 
भूमीश (राजा) असे म्हणतात. तसे 'सह्माद्रिखंडमखिलं बुभुजे स बली बला” (अखंड सह्याद्री मंडळाचे 


प्रकरण पहिले ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३ 


स्वामी) असेही म्हणतात. ते अश्वारोहणात प्रवीण होते. वणगोजी निंबाळकरांची बहीण म्हाळसाबाई ही 
लुकजी जाधवराव यांची पत्नी म्हणजे जिजाबाईसाहेबांची मातोश्री होय. दीपाबाई या वणगोजींच्या नहीण 
म्हणजे शहाजीराजांच्या मातोश्री, असा निंबाळकर-जाधव भोसले यांच्या घराण्याचा नातेसंबंध. मालोजीराजे 
इंदापूरच्या लढाईत इ.स. १६०५ बमोपु सुमारास मारले गेले. ते एक कर्तबगार निजामशाही सरदार होते. 

(घृष्णेश्वर मंदिरातील शिलालेखावर 'दास मालोजी बाबाजी व विठोजी बाबाजी भोसले' असे 
आहे) शिवभारतकार कवोंद्र परमानंद त्यांना 'धर्मात्मा' असे म्हणतात.“ “दास माळोजि बाबाजि व 
विठोजी बाबाजि भोसळे" 


शहाजीराजे 


मालोजीराजांना दोन पुत्र झाले. १) शहाजी, २) शरीफजी 

शहाजीराजांचा जन्म १६ मार्च, १५९९ रोजी झाला. शरीफजी त्यानंतर दोन वर्षांनी झाले. 
मालोजीराजांचे निधन झाल्यानंतर त्यांचा मुकासा निजामशहाने त्यांच्या मुलांना म्हणजे शहाजी व 
शरीफजी यांना दिला. मालोजीराजांच्या पश्‍चात विठोजीराजांनी मुलांचे संगोपन केले. निजामशाहीतील 
प्रमुख सरदारांपैकी एक लुकजी जाधवराव यांच्या मुलीशी (जिजाबाई) शहाजीचे लग्न साधारणत: ते 
१५-१६ वर्षाचा असताना झाले. या संदर्भात कवोंद्र परमानंद आपल्या शिवभारत या काव्यात 
लिहितात*- 
दानवीरं, दयावीरं युद्धवीरं महौजसम्‌। मालभूपसुतं शाहं वरलक्षणलक्षितम्‌|। ४२ ।। 
दृष्ट्वा यादवराजेन राजराजसमश्रिया। दिष्टे दैवज्ञसंदिष्टे विशिष्टे भीमरतैग्रहे:1। ४३ ।। 
कुलकन्या कुले धन्या कन्या कुवलयेक्षणा। दत्ता सदक्षिणा तस्मै जिजूर्विजयलक्षणा।। ४४ ।। 

अर्थ : उत्तम गुणांनी युक्त, दानशील, दयाशील, वुद्धकुशल, महातेजस्वी अश्या शहाजी 
नावाच्या मालोजीराजाच्या पुत्रास पाहून कुबेराप्रमाणे संपत्तिमान जाधवरावाने ज्योतिषाने सांगितलेल्या 
अपुकूल ग्रह असलेल्या अशा मुहूर्तावर विजयलक्षणा, कमलनेत्रा आणि कुलास शोभा आणणारी 
कुलवान मुलगी जिजा हुंड्यासह अर्पण केली. 

विठोजींचा इ.स. १६२३ च्या दरम्यान मृत्यू झाला. त्यांना आठ मुले होती. विठोजींनंतर मुकासा 
शहाजी सांभाळीत होता. निजामशाहीत मलिकंबर हा मातबर असा मुत्सद्दी होता. तो निजामशाहीचा 
सर्वेसर्वा होता. इ.स. ऑक्टोबर १६२४ मधील आदिलशाह व मोगल यांच्या विरुद्ध झालेल्या 
अहमदनगर-जवळील भातोडी येथे झालेल्या लढाईत शहाजीने पराक्रम केला आणि शरीफजी त्या 
लढाईत मारले गेले. शहाजीराजांचे त्यांच्या चुलतभावांशी वाकडे आले आणि त्यात मलिकंबरने त्यांची 
बाजू घेतल्यामुळे ते आदिलशाहीत गेले. आदिलशाहीत स्वपराक्रमावर शहाजी भोसले (महाराजा फर्जद 
भोसले) यांनी 'सरलष्कर' हा किताब मिळविला. इ.स. १६२५-१६२८ या कालखंडात शहाजीराजे 
आदिलशाहीत नोकरीत होते. तेथे त्यांनी चांगली कामगिरी केली. शहाजीराजांचे दुसरे लग्न इ.स. 
१६२६ मध्ये मोहिते घराण्यातील तुकाबाई हिच्याशी झाले. शहाजीराजांचे मध्यस्थीमुळे संभाजी व 
धारोजी मोहिते यांना पन्हाळा किल्ल्याखालील तळबीड कर्यातीची देशमुखी मिळाली. इब्राहिम आदिलशहाचा 
मृत्यू झाल्यावर शहाजीराजे पुन्हा निजामशाहीत आले. (इ.स. १६२८-२९) त्यावेळी त्यांचा मोठा 
मुलगा संभाजी याचे लग्न जयंती या मुलीशी झाले. (शिवनेरी येथे राहाणाऱ्या सिद्धपाल याचा मुलगा 


डु ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पहिले 


विजय याची मुलगी) शहाजीराजे आपल्या सासऱ्यांच्या (लुकजी जाधवराव यांच्या) खुनानंतर निजामशाही 
सोडून पुन्हा आदिलशाहीत गेले. शहाजीराजांची अशी दुटप्पीपणाची रीत होती. त्यांना बरेच वेळां 
मानहानी पत्करावी लागे, पण त्यांच्या अंगच्या कर्तृत्वामुळे ते सर्वांवर मात करीत. शिवभारतकार 
अध्याय ९, श्लोक १ ते ३५ मध्ये त्यांचे वर्णन करतात, (श्लोक ३-४) अत्यंत परक्‍्त्रि गोदावरी, 
प्रवरा, क्षीरसमुद्रासारखी वाणी असलेली नीरा, भ्रयंकर भीमा, यांच्या काठचा सर्व प्रदेश घेऊन त्याने 
सह्याद्रीससुद्धा लगेच ताब्यात घेतले. एकट्याच्या बळावर सर्वशक्तीनिशी मोगलांशी सतत तीन वर्षे 
टक्कर देणारा हा पहिला मराठा सरदार होय. ते अत्यंत पराक्रमी होतेच पण रसिक, काव्यशास्त्रांचे 
कलेचे जाणकार होते. 
जयराम पिंडे शहाजीराजांचे वर्णन करतो, राजे सभामंडपात प्रवेश करीत, त्या दरबाराला 'नवगची' 
असे म्हणत. याठिकाणी अनेक संस्थानिक, परराष्ट्रीय वकील, सरदार, पंडितराज आधीच येऊन हजर 
असत. जनसंमर्दामधून वाट काढीत येणार्‍या चोपदाराच्या ललकार्‍यांत महाराज हातातील तलवारीचे 
अप्र (वार्धक्यामुळे) जमिनीलगत टेकीत सभास्थानी गंभीर रुबाबात प्रवेश करीत व सिंहासनारूढ 
होत." 
भोजनोत्तर दोन प्रहरांनंतर स्वारीशिकारी नसल्यास पंडित व कारभाऱ्यांसमवेत सायंकाळपावेतो 
महाराज, व्रह्मचर्चा, काव्य, विनोद, दानधर्म, न्याय-मनसुबे इ. कार्यात गुंतलेले असत.* 
पुढे शिवपुत्र संभाजीराजांनीपण आपल्या “बुधभूषणम्‌' या ग्रंथात आजोबांबद्दल लिहिलेला श्लोक 
पाहा - 
*भृशबदा (ला) न्वय सिंधुसुधाकर:। प्रथितकीर्तिरुदारपराक्रमः । । 
अभवदर्थकलासु विशारदो। जगति शाहनृपः क्षितिवासव:।।'* (बुधभूषणम्‌) 
अर्थ : भोसले वंशरूपी सागरातून निर्माण झालेला चंद्र प्रतिथयश, महापराक्रमी, राज्यशासनात 
व कलांमध्ये निष्णात, प्रथ्वीवरील इंद्र असा शाह (शहाजी) राजा जगात होऊन गेला.” पुढे नातवाच्या 
अंगी ही रसिकता, काव्यगुण आले ते आजोबांचा वारसा सांगण्यासाठीच नव्हेत का? 
शहाजीराजांना 'मराठेशाहीचा पाया घालणारा पुरुष' म्हणून वि. का. राजवाडे गौरवितात.€ 
शहाजीराजांच्या तीन राण्या : १) जिजाबाईसाहेब, २) तुकाबाईसाहेब आणि ३) नरसाबाईसाहेब. 
जिजाऊसाहेबांचे ज्येष्ठ पुत्र संभाजीराजे हे कनकगिरीच्या वेढ्याच्या वेळी दगाबाजीने मारले गेले. 
(इ. स. १६५६) दुसरे पुत्र शककर्ते श्रीशिवाजी महाराज (जन्म १६३०) तुकाबाईसाहेबांचे पुत्र 
एकोजीराव (व्यंकोजी). नरसाबाईचे पोटी संताजीराजे झाले. याशिवाय शहाजीराजांना काही नाटकशाळा 
होत्या. प्रसिद्ध हिरोजी फर्जद हे त्यांचेच रक्षापुत्र होत. 
शहाजीराजांचे निधन २५ जानेवारी, १६६४ रोजी होदिगेरे (जि. शिमोगा, कर्नाटक) येथे 
शिकारीला गेले असता झाले'. 


छत्रपती शिवाजीमहाराज 

लुकजी जाधवरावांचा खून झाल्यानंतर (२५ जुलै १६२९) शहाजीराजांनी निजामशाही सोडली 
व काही दिवस ते आपल्या पुणे जहागिरीत दाखल झाले. पुन्हा आदिलशाहीत गेले. त्या सुमारास 
त्यांच्या पत्नी जिजाबाईसाहेब गरोदर होत्या. शहाजीराजांनी आपल्या भरवशाचे अंमलदार विजयराव 


प्रकरण पहिले ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ५ 


सिधोजी विश्वासराव यांचे देखरेखीखाली जिजाबाईसाहेबांना शिवनेरी येथे ठेवले आणि दर्याखानावर 
चालून गेले. शिवनेरी किल्ल्यावर महाराष्ट्राच्या पहिल्या छत्रपतींचा जन्म झाला, 'शके शुक्ल संवत्सरे 
१५५१, फाल्गुन वद्य तृतीया, शुक्रवार, नक्षत्र हस्त, घटी १८, पळे ३१, गड ५, पळे ७ ये दिवशी 
राजश्री शिवाजीराजे शिवनेरीस उपजले.''* 

शिवभारतकार कवींद्र परमानंद शिवजन्माची माहिती देताना म्हणतात *'- 


भूबाणप्राणचन्द्राब्दै: सम्मिते शालिवाहने। शके संवत्सरे शुक्ले प्रवृत्ते चोत्तरायणे। । 

शिशिर क्रतौ वर्तमाने प्रशस्ते मासि फाल्गुने। कृष्णपक्षे तृतीयायां निशि लग्ने सुशोभने। । 
अनुकूलतरैस्तुंगसंश्रवै: पंचभिर्ग्रहै:। व्यंजिताशेषजगति स्थिरसाप्राज्यवैभवम्‌। । 
मालवनृपते: पौत्र: शाहुराज्ञः पितामह:। शाके- श्री शालिवाहे$त्र भूबाणशरभूमिते'' 
(१५५९)॥॥३॥॥ 

शुक्लसंवत्सरे पुण्ये शैशिरे चोत्तरायणे। फाल्गुनस्यासिते पक्षे तृतीयायां सुलग्रके। । ४। । 
निशायाम्‌ अतिशुद्धायां प्रौच्चस्थे प्रहपछ्वके। शिवनरगिरौ एव यस्य जन्म बभूव तत्‌। । ५।। 


अर्थ : शालिवाहन शके १५५१, शुक्ल नाम संवत्सरे उत्तगयणात शिशिर क्रतूमध्ये फाल्गुन 
वद्य ठृतीयेला रात्री शुभ लग्नावर, अखिल प्रथ्वीचे साप्राज्यवैभव व्यक्त करणारे पाच ग्रह अठुकूल व 
उच्चीचे असताना तिने अलौकिक पुत्ररत्नास जन्म दिला. 

शिवाजीराजे यथावकाश लहानाचे मोठे झाले. त्यांनी स्वराज्यनिर्मितीच्या कामास सुरुवात केली. 
शिवाजीराजांचे लग्न फलटणकर नाईक निंबाळकर पवार यांचे घराण्यातील मुधोजीराव निंबाळकर यांच्या 
कन्या सईबाई यांचेशी शके १५६२ विक्रम नाम संवत्सरे वैशाख शुद्ध पंचमी, गुरुवार १६ एप्रिल 
१६४० रोजी झाले. लग्नाचे वर्तमान शहाजीराजांना लिहून पाठविले तेव्हा ते हर्षित झाले.'' 


संभाजीराजांचे मातृकुल - निंबाळकर घराणे 


संभाजीराजांच्या मातोश्री सईबाईसाहेब ह्या फलटणच्या मुधोजी निंबाळकरांच्या कन्या होत. 
निंबाळकर घराणे हे कुळ मराठ्यांत फार पुरातन आहे. त्यांचे पूर्वीचे नाव 'पवार'. त्यांचे मूळपुरुष 
निंबळक या गावी राहात होते. सूर्यवंशी परमार कुळातील राजघराण्यातील एक पुरुष निंबोदा पवार 
शंभुमहादेवाचे शिखरशिंगणापूरच्या नजीक निरथडीच्या अंगास निंबाचे झाडीत पर्णकुटी बांधून निराहार 
व्रताने तपास बसला. अकरा वर्षे उग्र तप केले. त्याचा मुलगा निंबराज होय. त्यानंतर वणंगपाळ- 
वणगोजी (डोळ्याच्या पापण्या लांब असल्यामुळे त्यास पालख वणगोजी नाव पडले.) (नायिक) 
त्यानंतर मालोजीराव - बाजी नाईक - पवारराव नाईक - बाजी नाईक (दुसरे) - बाजी धाराव - 
मालोजीराव - वणगोजी नाईक (जगपाळराव), यांना फलटणराव नाईक असे म्हणत.'"* 

मुधोजीच्या मोठ्या बायकोचे सयाजीराव व जगदेवराव हे दोन पुत्र आणि दुसऱ्या बायकोस 
बजाजी व सई ही दोन अपत्ये. ह्या दोन्ही सावत्र भावंडांत एकमेकांविषयी खूप असूया निर्माण 
झाल्यामुळे सयाजी आणि जगदेव हे विजापूरला आदिलशहाकडे गेले व तेथून त्यांनी निंबाळकर 
घराण्याच्या जहागिरीच्या गावांपैकी भाळवणी व दहिगाव ही गावे वाटून घेतली. वाटणीबद्दल सारखे तंटे 
चालू होते. त्यात निंबाळकर घराण्याची जहागिरी संपुष्टात आली आणि मुधोजी हा स्वतंत्रपणे गुंडगिरी 
करून आजूबाजूचे प्रदेशात लूटमार करून धाकदपटशा दाखवून स्वत:चे अस्तित्व टिकवून होता. पुढे 
आदिलशहास हे समजल्यावर आदिलशहाने त्याच्यावर फौज पाठवून त्यास पराभूत करून कैद केले 


ि ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पहिले 


आणि सातारा किल्ल्यावर त्यास बंदी केले. शहाजीराजांनी मध्यस्थी करून मुधोजीस जीवदान मिळवून 
दिले त्यामुळे त्यांची दोस्ती झाली आणि आपल्यावरील उपकाराची फेड म्हणून शहाजीराजांचे पुत्र 
शिवाजीराजे यांना आपली मुलगी वधू म्हणून स्वीकारण्यास त्याने विनंती केली आणि १६ एप्रिल, सन 
१६४० वैशाख शुद्ध पंचमी विक्रमनाम संवत्सरे, शके १५६२ मध्ये सईबाईसाहेब ह्या शिवाजीराजांच्या 
प्रथम पत्नी म्हणून भोसले घराण्यात आल्या. 
सती शीलवती रम्या। गुणरूपेहि उज्ज्वला। मिळाली राजांस भार्या। पवार कुलसंभवा।।४३॥। 
पूर्वजन्मींची लाडकी। तशी सौंदर्यशालिनी। राजांना लोभवी जैशी। कृष्णा लोभवी रुक्मिणी।। ४४। | 
पूर्वजन्मप्रेम जडे। परस्परपरिचयें। परस्परानुरूपत्वे। आले जैसे समीपसे।। ४५ ।। 
येतां एकत्व दोघांत। आतां ह्या दंपतीमधें। धर्मार्थकामप्राप्तीने। जोडपें शोभुं लागलें॥।'* ४६।। 
अशा तऱहेने भोसले व निंबाळकर घराण्यांची सोयरीक झाली आणि शिवाजीराजांच्या स्वराज्याच्या 
कामात निंबाळकर घराणे सामील झाले. विजापूरच्या दरबारात ही गोष्ट समजल्यावाचून राहिली नाही. 
मुधोजीरावांच्या दोन मुलांचे फलटणच्या जहागिरीबद्दल भांडण सुरू झाले. पितापुत्र-संघर्ष हा मोगल 
लोकांचा गुण आपल्या लोकांनासुद्धा लागला होता. सत्ता, सिंहासन आणि मालकी या गोष्टी किती वाईट 
असतात ! पाहा... भाऊभाऊ, पितापुत्र, चुलतेपुतणे... अरे ही तर रक्ताची नाती ! पण ...? 
मुलांनी अदिलशहाकडे आपल्या बापास मारण्यासाठी मदत मागितली. शिरवळजवळील भोळी 
या गावी इ.स. १६६४ मध्ये एका वडाच्या झाडाखाली मुलांकडून बापाचा अंत झाला आणि भोळी येथे 
बापमारीचा वड म्हणून तो वड प्रसिद्ध झाला. बजाजीरावांना कैद करून विजापूरला नेले. वडिलांना 
मारल्याबद्दल बजाजीस ठार मारण्याचा विचार झाला. परंतु घाटगे, माने, घोरपडे या सरदारांनी मध्यस्थी 
करून त्यास कैदेतच ठेवण्याची आज्ञा केली. पण पुढे त्यास धर्मातर करण्याबद्दल विचारण्यात 
आल्यावर बजाजी एका अटीवर तयार झाला. महंमद आदिलशहाची रूपवती कन्या रोशनबेग जर 
आपणास दिली आणि फलटणचीच जहागिरी आपणास दिली तर आपण मुसलमान होण्यास तयार 
असल्याचे बजाजीने कबूल केले आणि तो मुसलमान झाला, असे म्हटले जाते. '* 


फलटणच्या निंबाळकर घराण्याची वंशावळ'* 
मुधोजी नाईक निंबाळकर (१६३०-४४) 
-््‌रशिशिण[शरशिश0000000] 


| मु र कक आक 
साबाजी जगदेव सईबाई बजाजी 
हड, जा (शिवाजीराजांच्या पत्नी) (१६४४-७६) 

(0 ळ 

मुधोजी तुकाराम महादजी (१६७६-९३) मुधोजी  वणगोजी 

'मडवा, लवडा. (शिवाजीराजांचा जावई) 
अमृतराव मुलगी शहाजी पिराजी बजाजी दुसरा जानोजी 
(अमृतराव व पिराजी यांना छ. राजाराममहाराजांच्या (१६९३-१७४९) 


मुलीने वाढविले) (छ. राजाराममहाराजांचा जावई) 


प्रकरण पहिले ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ७ 


संभाजीराजांच्या सावत्र माता : '* 

२) सोयराबाई - मोहिते घराणे - सभासद बखर, तंजावरचा शिलालेख आणि परमानंद काव्य 
यांत सोयराबाई या मोहिते घराण्यातील असल्याचा उल्लेख आहे. 

३) सकवारबाई - गायकवाड घराण्यातील 

४) काशीबाई - जाधव घराण्यातील 

५) पुतळाबाई - पालकर घराणे (तंजावरचा शिलालेख) 

६) सगुणाबाई - शिर्के घराणे (तंजावरचा शिलालेख) 

७) लक्ष्मीबाई - गुणवंताबाई - (तंजावरचा शिलालेख व शेडगांवकर भोसले बखर) 


संभाजीराजांचा जन्म 


इ.स. १६४८ सालापूर्वी पुरंदर हा किल्ला आदिलशहाकडे होता. निळकंठराव सरनाईक (महादजी 
नाईक) हा त्याचा किल्लेदार होता. निळकंठराव हा त्यांचा किताब. या निळकंठरावांचे घरातील 
'मांडणाचा फायदा घेऊन महाराजांनी इ.स. १६४८ मध्ये पुरंदर किल्ला घेतला. 

नंतर महादजी निळकंठराव मृत्यू पावले. त्यांचे पुत्र भांडू लागले. त्यामुळे शिवाजीराजे यांच्या 
हातास गड आला." 

शिवाजीराजांच्या पत्नी सईबाईसाहेब पुरंदरवर होत्या. सईबाई प्रसूत झाल्या. पुत्र झाला. 

जेधे शकावलीतील नोंद : हेमलंबी संवत्सरे शके १५७९ ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी, (दि. १४ मे, 

१६५७) राजश्री शिवाजीराजे यांस पुत्र झाले. पुरंदरी उपजले." 

शिवापृरकर देशपांडे शकावली : ज्येष्ठ शु. १२ गुरुवार, घटिका १० शिवाजीराजे यास 
संभाजीराजे पुत्र जाहले. पुरंदरी जन्म जाहला. 

या शकावलीचे शेवटीपण ही नोंद केली आहे. फक्त त्यात ठिकाण लिहिले नाही. 

चिटणीस बखर : ज्येष्ठ शु. १२, शके १५७९ हेमलंबी संवत्सर. 

तंजावरचा शिलालेख : संभाजी शके १५९८ प्रिंगल संवत्सर या वर्षी जन्मला असे म्हटले 
आहे. ही नोंद पूर्णपणे चुकीची आहे. 

(हेमलंबी - ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी, गुरुवार, दुपारी २ वाजता हीच नोंद योग्य आहे. संवत्सर शके 

१५७९, तारीख १४ मे १६५७.) 
सभासद बखर : राजीयाची स्त्री निंबाळकर यांची कन्या सईबाई केली होती ती प्रसूत जाहली. पुत्र 
जाहला. त्याचें नांव संभाजीराजा म्हणून ठेविलें. धर्म बहुत केला. राजगडी राहिले. * 
शिवदिग्विजय बखरीतील नोंद -*' 
शाके पत्रि शशांक सप्त नवले श्री हेमलंब्यब्दके 
स्वातौ ज्येष्ठ कनान्मिजनितो (?) राज: शिवाजी स्त्रिय: । । 
द्वादश्यां शुभलोचनो नरपतिः संभो$भिधो वासरे। 
भौमे पक्षसिते यदीययशसा व्याप्ताः समस्ता दिशा: । । 


ज्येष्ठ पत्नी शिर्के यांची कन्या सौभाग्यादिसंपन्न सईबाईसाहेब यांस पुत्र झाला. शके १५७९ 


८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पहिले 


हेमलंबी नाम संवत्सरी ज्येष्ठ शुद्ध द्रादशीस मंगळवारी स्वाती नक्षत्रीं प्रसूत होऊन पुत्र रत्नातें प्राप्त 
जाहली. नामकर्मविधिपर्यंत यथासांग केले. विप्रभोजनें दानधर्म उत्साह नित्यनूतन अलंकार देणें-घेणे, सेवकजन 
व मांडलिक भूपतींच्या आल्या आहेर नजरा यथापद्धत अनुक्रमेंकरून समारंभ सहा महिनेपर्यंत झाला. 

वरील नोंदीतील शिवरायांची ज्येष्ठ पत्नी शिके कुळातील होती हे चुकीचे आहे. 
जन्मकुंडली 

संभाजीराजे यांची जन्मतिथी उपलब्ध आहे, ती अशी - शके १५७९, हेमलंबी संवत्सरे, ज्येष्ठ 
शुद्ध द्वादशी, गुरुवार, दहा घटका. 

शके १५७९ ला हेमलंबी संवत्सर येतो हे खरे आहे. दहा घटका हा जन्मसमय आहे. अडीच 
घटका म्हणजे एक तास या गणिताने दहा घटका म्हणजे चार तास होतात. १४ मे चा सूर्योदय हा 
सकाळी ६ वाजून ५७ मिनिटे यावेळी, तेव्हापासून चार तास म्हणजे सकाळी १० वाजून ५७ मिनिटे 
हा जन्मसमय ठरला. त्या वेळी कर्क लग्न येते. 

ज्येष्ठ शुद्ध १२ चा जन्म आहे. त्यामुळे चंद्र चित्रा - स्वाती नक्षत्र तुला राशीत असेल. ज्येष्ठात 
पूर्ण चंद्र असेल तर सूर्य मृग - रोहिणीत वृषभ राशीत येईल. साहजिकच कुंडली अशी होईल. 

जन्मलग्र-कुंडली राशिकुंडली 


मातृस्थान दोन्ही कुंडल्यांत बिघडले. मंगळामुळे त्यापायीच मातेचा लवकर मृत्यू घडला. अपत्यस्थानी 
शनीची दृष्टी, त्यामुळे अपत्यसोख्य फारसे मिळाले नाही. राशी कुंडलीत मातृ व अपत्य-स्थानेश शनि 
द्वादशात म्हणूनही मातृ व अपत्य ही सोख्ये मिळाली नाहीत. विद्याधिपती मंगळ उच्चीचा म्हणून 
विद्याव्यासंगी झाला. सप्तमात उच्चीचा मंगळ गुरूची दृष्टी त्यामुळे पत्नी चांगली पराक्रमी, तेजस्वी पण 
बराच काळ तिचा विरह झाला. राशिकुंडलीत सप्तमेश मंगळ सुखस्थानी उच्चीचा म्हणून पत्नीसोख्य 
चांगले, पत्नी चांगली. सप्तमात बुध म्हणून पत्नी बुद्धिमान, दशमेश मंगळ दशमात उच्चीचा त्यामुळे 
स्वकर्तृत्व पुष्कळ व पिता व आजोबाही खूप पराक्रमी. परंतु मंगळाची दृष्टी पितृस्थानी त्यामुळे फारसे 
पटले नाही. वक्री मंडळाची वक्र दृष्टी चंद्रावर तर सातवी दृष्टी लग्नावर त्यामुळे संतापी स्वभाव. 
अष्टमेश शनि पराक्रमात म्हणून मृत्यूही पराक्रमाने स्वीकारला. 

जन्मतिथी : - 
श्रीनृपशालिवाहन शके १५७९ हेमलंबी नाम संवत्सरे 
ज्येष्ठ शुद्ध द्वादशी, गुरुवार, (सूयोंदयोत्तर) घटिका दहा. 
दिनांक १४ मे १६५७ पुरंदरगडावर. 

(डॉ. प. वि. वर्तक पुणे, यांचे सौजन्याने) 


प्रकरण पहिले ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ९ 


नामकरण - 'संभाजी' 

१) इ.स. १६२३ मध्ये शहाजीराजांचे चुलत बंधू (संभाजी) खंडागळे हत्ती-प्रकरणात मारले 
गेले होते. २) सन १६५६ चे सुमारास शिवाजीराजांचे मोठे बंधू 'संभाजीराजे' हे कनकगिरीच्या वेढ्यात 
मारले गेले होते. ' मृत आप्तांचे, वडिलांचे किंवा भावाचे नाव ठेवण्याची पूर्वी प्रथा असल्यामुळे 
शिवाजीराजांच्या पुत्रास 'संभाजी' हे नाव ठेवले असावे. 

याशिवाय भोसले घराण्याचे शंभू महादेव हे कुलदैवत असल्यामुळे वरील नांव ठेवले असावे. 

३) शिवकाव्यात शिवाजीच्या एका मुलाचे नाव 'चिंतामणी' असे लिहिले आहे व मुलाचे आईचे 
नांव सती (म्हणजे सई) असे लिहिले आहे. शिवाचा पुत्र गणपती (चिंतामणी) अशा अर्थाने ते असावे. 
सईचा मुलगा म्हणजे संभाजीच होय.*' 


सईबाईंचे आजारपण, व्यवस्था व मृत्यू 


संभाजीच्या आधी सईबाईंना तीन कन्या होत्या. त्यांची नावे सखूबाई, राणूबाई आणि अंबिकाबाई 
किंवा अनामिका बाई. संभाजीराजांच्या जन्मापासून सईबाई आजारी पडल्या. बहुधा त्यांना बाळंतरोग 
झाला असावा. अशक्त प्रकृतीमुळे त्यांच्या दुधावर संभाजीचे पोषण होणे कठीण होते. त्यामुळे दुधाच्या 
व्यवस्थेसाठी जिजाबाईसाहेबांनी दूधआईची व्यवस्था केली. पुणे-सातारा महामार्गावरील नारायणपूर, 
केतकावळे जवळ कापूरवहाळ - हरिश्चंद्रचे गाडे पाटील घराण्यातील धाराई नावाच्या स्त्रीस जिजाबाईसाहेबांनी 
बोलावून घेतले. गाडे घराण्यातील एका करीन्यात ही हकीकत लिहिली आहे, 'धाराई (गाडे) आवा... 
तिला जिजाबाई आऊसाहेब यांचा हुकूम झाला आणि दाई केली आणि संभाजीराजे (यांस) दध लाविले. 
पाजीत असता राजे थोर जाले. आसामी दिधली - धाराई आवा वरसाची तेनात वरसाची दर साला होन 
२६ पावत होत...” धाराऊ गाडे हीस प्रतापगडावर नेल्याचा उल्लेख गाडे करीन्यात आहे." त्यामुळे 
सईबाई या प्रतापगडावर होत्या की राजगडावर होत्या की पुरंदरावर होत्या ते निश्‍चित समजत नाही! 
त्या पुरंदरवर बाळंत झाल्याची नोंद आहे. आजारी अवस्थेत त्या पुरंदरलाच असाव्यात. 

या दुखण्यातून त्या बऱ्या झाल्या नाहीत. 

जेधे शकावलीतील नोंद - भाद्रपद वद्य चतुर्दशीस शिवाजीराजे यांच्या स्रीस देवाज्ञा झाली. 

(५ सप्टेंबर १६५९) शिवापूर शकावलीत ही नोंद “शके १५८१ विकारी संवत्सरे भाद्रपद वद्य 
१३, सईबाई वारली,' अशी आहे. जेधे शकावलीत आणि यात एका तिथीचा फरक आहे. शिवापूरकर 
देशपांडे शकावलीत (राज्याभिषेक शकावली) याची नोंद 'श्रावण शु॥ २ शिवाजीराजे जाऊलीस आले. 
भाद्रपद व ॥ १४ शिवाजीराजे यांची स्री सईबाईस देवाज्ञा झाली, अशी आहे." 


संभाजीराजांचा विवाह 


मार्च १६६१ मध्ये शिवाजीमहाराजांनी इंग्रजांची राजापूरची वखार लुटली - शके १५८३, 
वैशाख शुद्ध ११, २९ एप्रिल १६६१ सोमवारी शिवाजीराजांनी शृंगारपूर घेतले. तेथील राजे 
सूर्याजीराव सुर्वे पळून गेले. त्यांचे कारभारी दाभोळचे देशमुख पिलाजीराव शिर्के महाराजांना मिळाले . 
त्याच वेळी पिलाजीरावांची कन्या राजसबाईचा संभाजीराजांशी विवाह ठरला. तिचे नाव येसूबाई ठेवले. 
यासंबंधीच्या विविध नोंदी आहेत. 

जेधे शकावलीत याची नोंद नाही. चिटणीस बखर व शेडगांवकर बखरीत माहेरचे नाव जिऊबाई 
व संभाजीने ठेवलेले नाव येसूबाई अशी नोंद आहे. चिटणीस बखरीत माहेरचे नाव दिले नाही. 


१० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पहिले 


अनुपुराणकाराने संभाजीची पत्नी 'राजसा' ही शिर्के कुळातील होती असे सांगितले आहे."* सभासद 
बखरीत “शिवाजीने शुंगारपूरचे सुर्व्यांचे कारभारी शिर्के त्यांची कन्या आपले पुत्रास केली,' असे 
नोंदविले आहे. यात वधूचे नावाचा उल्लेख नाही. 

इ.स. १७१८ मध्ये पिलाजीराव गणोजीराव शिक देशमुख (दुसरे) मामले दाभोळ यांना दिलेल्या 

वतनपत्रात... 
'कितेक मुदत जाल्यावरती कुवरबाई गणोजीरयास (दिली. 'प्रिलाजीरायांची 
लेकी जिऊबाई राजश्री राजे यांस केली...."* 

सारांश : संभाजीराजांच्या पत्नीचे माहेरचे नांव जिऊबाई वा राजसबाई व सासरचे नाव येसूबाई 
समजण्यास हरकत नाही. 
अफजलखानाचे संकट 

जेधे शकावलीतील नोंदीवरून समजते की, याच विकारी नाम संवत्सरात (१५८१) औरंगजेब 
तख्तों बैसला.“ आणि याच शकात शिवाजीराजांनी दीनदार बुतशिकन व दीनदार कुफ़शिकन - 
कातिले मुतमरिदान व काफरान शिकंदर बुनियादे बुतान (काफिरांची व बंडखोरांची कत्तल करणारा व 
मूर्तोचा विध्वंस करणारा - विजापूर येथील अफजलपुरातील शिलालेख) अफजलखानाशी प्रतापगड 
येथे गुरुवार १० नोव्हेंबर, १६५५९ रोजी दुपारी भेट ठरविली. भेटीसाठी गडावरून खाली निघताना 
महाराजांनी मुत्सद्दांना सांगितले, 'जर अफजलखान मारून जय जाहला तरी माझा मीच आहे. एखादे 
समयी वुद्धी ग्रणनाश जाहला तरी संभाजीराजे आहेत त्यांस राज्य देऊन त्यांचे आज्ञेत तुम्ही राहाणे.” 
अशी निर्वाणूक करून सर्वांस सांगोन मातुश्रोंच्या पायावरी डोई ठेऊन निरोप घेतला. 

(शके १५८१ विकारी संवत्सरे मार्गशीर्षपासी शुद्ध सप्तमी गुरुवारी प्रतापगडाचे माचीस 
अफजलखान ब ॥ पालखी व हेजीब धेऊन हुंदेकरासमवेत भेटीस आले. राजश्री स्वामी किल्ल्यावरून 
उतरून भेटोस आले. भेटीसमड कोणी येकांतीकरून अफजलखान जिवें मारिला.'* असा उल्लेख 
संभाजीराजांनी आपले दानपत्रात केला आहे. 

प्रबळाफजल्ल-कक्षस्थलोद्दालनविछूछालनोछलितरुधिरप्रवाहोपलिप्तदेहोद्भासितप्रकटनृसिंह:.... (ज्या 
प्रबळ अश्या अफझलखानास कुचलले, बिचवा चालविला, त्याच्या अंगातून उसळलेल्या रक्ताने ज्यांचा 
देह माखला, जो (छ. शिवाजी) नृसिंहाप्रमाणे प्रकटला. 

इ.स. २३ जानेवारी १६६४ मध्यें शके १५८५ संवत्सरे माघ शुद्ध षष्ठी शनिवारीं शहाजीराजे 
परलोकास गेले.'' जिजाऊसाहेबांना शिवाजीराजांनी सती जाऊ दिले नाही. संभाजीराजे ७ वर्षांचे होते. 
त्यांच्या संगोपनाची जबाबदारी जिजाबाईवर होती. या सुमारासच संभाजीराजांच्या शिक्षणास सुरुवात 
झाली असावी. 
आग्रा- भेट 
मिर्झाराजे जयसिंह व पुरंदरचा वेढा 

शाहिस्तेखान परत गेला आणि औरंगजेबाने शिवाजीमहाराजांवर आपला एक मातबर रजपूत 
सरदार 'मिर्झाराजा जयसिंह' यास पाठविण्याचे ठरविले.*' 

राजस्थानातील अंबरच्या मातब्बर रजपूत घराण्यातील मिर्झाराजे जयसिंह एक शूर आणि मुत्सद्दी 


प्रकणण पहिले ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १९ 


व्यक्तिमत्त्व. अंबर म्हणजे सध्याचे जयपूर. वयाच्या आठव्या वर्षी त्यांनी मोगली सैन्यात प्रवेश केला 
आणि वयाच्या १५व्या वर्षी (इ.स. १६२२) ते अंबरचे राजे झाले. श्रीरामचंद्राचा पुत्र कुश त्यापासून 
कछवाह हे घराणे उदयास आले. अकबराच्या दरबारातील राजा मानसिंह हे त्यांचेच पूर्वज. अंबरची 
गादी रजपुतांची खरी, पण मोगलांचे मांडलिकत्व ही त्यांचे घराण्याची गौरवाची बाब, ते मोगलांचे इतके 
जवळचे की, त्यांनी आपल्या लेकी, बहिणींसुद्धा त्यांना बहाल कराव्या व त्यांच्याशी सोयरीक करावी. 
मानसिह हा मूळ 'मिर्झाराजा' या किताबाचा मानकरी. तो त्याला अकबराने त्याच्या पराक्रमावर खूष 
होऊन दिला. (मिर्झा म्हणजे राजपुत्र) मिर्झाराजे हे जहांगीर बादशहाच्या सैन्यात ८ व्या वर्षी दाखल 
झाले, आणि वरच्या पदास पोहोचले. स्वत:च्या पराक्रमाची शर्थ करून आशियातील बल्ख ते विजापूर 
आणि पश्‍चिमेस कंधार ते मोंधीरपर्यंतचा मुलुख त्यांनी मोगल सल्तनतीसाठी शर्थीने लढविला. 
रणांगणावरील शौर्य, राजकारणातील डावपेच आणि मुत्सद्देगिरी यात त्यांचा हात धरणारा सेनापती त्या 
वेळी कोणीही नव्हता. उर्दू आणि पर्शियन व डिंगल या भाषांचे ते जाणकार होते. मृदुभाषिक पण 
मर्मभेदी अचूक शब्द वापरणारे, निर्णयातील काटेकोरपणा व अचूकता, एकलिंगजीवरील अतूट श्रद्धा, 
धार्मिक कार्यातील सहिष्णुता, समतोल दूरदृष्टी, औदार्य इत्यादी गुणांमुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची छाप 
समोरच्यावर पडल्यावाचून राहात नसे." 

शिवाजीराजांवर आक्रमण करण्यास तीन लाख मातबर मोहरे पाठविण्याचा औरंगजेबाने मनसुबा 
आपल्या ४७ व्या सौर वाढदिवशी ३० सप्टेंबर, १६६४ ला उघड केला. स्वत:चे गळ्यातील कंठा 
मिर्झाराजे यांना बहाल केला आणि पुरंदरवर चढाई करण्यासाठी प्रचंड सेनादल आणि खजिना देऊन 
त्यांना पाठविले.'" 

३१ मार्च १६६५ ला मिर्झाराजे पुरंदरला दाखल झाले. दिलेरखानाने पुरंदरला वेढा घातला 
होता. जयसिंहाच्या प्रचंड सैन्यापुढे मराठ्यांचा निभाव लागणे कठीण होते. तरीसुद्धा पुरंदरवरील अगदी 
थोड्या सैन्याने ज्या शर्थीने किल्ला लढविला त्यास जगाच्या इतिहासात तोड नाही. मुरारबाजी देशपांडे 
ह्या शेकडो सैनिकांचे बळ असलेल्या सहस्तरार्जुनासम अशा खंद्या वीराने मिर्झाराजांना आणि दिलेरखानाला 
पराक्रमसूर्याचे दर्शन घडविले. सभासद आपल्या बखरीत त्यास 'ईश्वराघरचा शिपाई' म्हणतात. त्यास 
वीरगती प्राप्त झाली. शिवाजीराजांना मोगलांच्या सामर्थ्याची जाणीव होती. म्हणून ते मिर्झाराजा 
महाराष्ट्रात आल्यापासून तहासाठी बोलणी करीत होते. पण जयसिंह त्यांना दाद देत नव्हता. आपले 
सामर्थ्य किती प्रबळ आहे हे त्याला दाखवावयाचे होते. अखेर शिवाजीराजांनी पराभव पत्करला. 
महाराज मिर्झाराजांना भेटले आणि मिर्झाराजांच्या अटी मान्य करून त्यांनी तह केला. 


संभाजीराजे मोगली मनसबदार 


जून १६६५ ला औरंगजेबाला मिर्झाराजांनी पत्र लिहिले, त्याचा सारांश : 

शिवाजीने मोगलांच्या प्रत्यक्ष नोकरीतून स्वत:ची सोडवणूक करून घेऊन संभाजीला पाठविण्याची 
परवानगी घेतली. तो जयसिंहाला म्हणाला, “माझ्या अविचाराची आणि गँरनिष्ठेची बरीच कृत्ये 
इतक्यात झाल्यामुळे मला बादशहापुढे येण्यास तोंड राहिले नाही. मी माझ्या मुलाला नोकर व बंदा 


असल्यामुळे ते घेण्यास लायक नाही. ” याच पत्रातून शिवाजीमहाराजांनी आपण विजापूर-मोहिमेस 


१२ ज्थलज्म्षलनतेगस संभाजीराजा प्रकग्ण पहिठे 
जाण्यास तयार असल्याचे कळविले आहे. आपण बादशहाची चाकरी करण्यास तयार आहोत व आपण 
टाकाल ती जबाबदारी पार पाडीन व आपण मला या करावी, असे विनंतीप्र दिले आहे.'"* 

जुन (६६५ मध्ये दिलेरखानाने शिवाजीराजांना कळविले की, 

"तुम्हांस कळविण्यास संतोष वाटतो की, आग्ही विनंती केल्याप्रमाणे तुमच्या 
ग्रजनिछेना गदशहांनी स्वीकार केला आहे. इतकेच नाही तर सहा हजारांची पनसव, 

दोन त्यख रुपये बत्तीस आणि निशाण व नॉबतीची परवानगी तुमच्या पुत्रास देण्याचा 

हुकूम सोडला आहे. सवव हे प्र पावताच संभाजीला ताबडतोब इकडे पाठवून द्यावे 

हणजे हुकमाप्रमाणे त्याला या वस्तू देण्यात येतील. या संबधाचे बादराहांचे स्वतंत्र प्र 
तुमच्या वकिलाला ग्रेळे आहेव. हा आपला स्नेहभाव व ऐक्यपाव परस्परांनी कबूल 
केल्याप्रमाणे जगाच्या निर्दशनाल्रा यावा एवढीच इच्छा आहे. ”** 

१७ जून, १६६५ ला पुरंदरचा तह झाला आणि राजे रायगडावर आले. त्यांनी संभाजीस 
जयसिहाचे छावणीत उग्रसेन कछवावरोवर जावयास सांगितले. राजांनी त्याला सुरक्षितपणे आणण्यासाठी 
बरोबर स्वागंची रवानगी केली. दुसऱ्या दिवशी तो मोठ्या घोडदळ व पायदळानिशी येऊन पोहोचला. 
शिवाजीने त्याला जयसिहाचे हवाली केले आणि राजाला खूष करण्यासाठी 'आजोबा" म्हणून संबोधण्यास 
सांगितले. जयसिंहाची पत्रे जुलैअखेरीस औरंगजेबास पोहोचली आणि बादशहाचे फर्मान शहाजादा 
मुअज्जमला (ऑगस्ट १६६५) मिळाले. ते फर्मान जयसिंहामार्फत ५ सप्टेंबर १६६५ ला शिवाजीराजांकडे 
पाठविले त्यातील मजकूर असा होता... 

हल्ली तुमचे विरंजिवास पाच हजारी मनसब व पाच हजार स्वार, असे की 
एकेकाची दोन-दोन, तीन-तीन पोडी असावीत, या प्रमाणे देऊन तुमच्यासाठी पोशाख 
पाठवून हा फरमान (बादशहाने) आपल्या पंजाच्या चिन्हासह पाठविला आहे." 

शके १५८७, विश्वपु संवत्सरे, आश्‍विन शु. २, शनिवार, नवरात्र उत्सव या दिवशी हे फर्मान 
मिर्झागजे यांचे मार्फत शिवाजीराजांना ३० सप्टेंबरला देण्यात आले. शिवाजीराजांस पोशाख आणि 
मानाची वरे मिळाली आणि या फर्मानानुसार संभाजीराजे वयाच्या आठव्या वर्षी बादशाही मनसबदार 
झाले. तहाच्या अटी मान्य होईपर्यंत संभाजीराजे मोगलांकडे ओलिस म्हणून राहिले. 

संभाजीराजे मिर्झाराजांना भेटले. मिर्झाराजांनी फर्मान स्वीकारण्याची शाही रीत संभाजीराजांस 
बक्षी जानी बेग यांच्याकडून समजावून दिली. (नि:शस्र अनवाणी चालत जाऊन, गुडघे टेकून वाजत 
गाजत डोक्यावर ठेऊन मिरवीत फर्मान आणावयाचे.) मिर्झाराजांचे डेऱ्यात जाऊन उत्यापन देऊन 
संभाजीराजांनी फर्मान स्वीकारले. त्याच वेळी संभाजीराजांस मिर्झाराजांनी पोषाख आणि रुप्याचा साज 
चढविलेला हत्ती दिला व त्याचा सन्मान केला. संभाजीराजे राजगडास गेले. गुलाबी ईदचे दिवशी 
शिवाजी शरण आल्याची बातमी औरंगजेबास पोहोचली. मिर्झाराजे आणि दिलेरच्या या यशाबद्दल 
बादशहाने त्यांचा सन्मान केला. 

शिवाजीराजे, नेतोजी पालकरासह विजापूरचे मोहिमेत सामील झाले. पन्हाळ्यावर राजांनी हल्ला 
केला तेव्हा नेतोजीस येण्यास उशीर झाला व राजे रागावले. त्यांनी नेतोजीला सरनौबत पदावरून दूर 
केले. नेतोजी पालकर आदिलशाहीकडे गेला. मिर्झाराजांनी शिवाजीस दक्षिणेत ठेवण्यापेक्षा औरंगजेबाकडे 


प्रकरण पहिले ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १३ 


संभाजीराजे यांचे जन्मस्थान 
(स्क्वॉटिश॒ छायाचित्रकार एफ. बी. स्टुअर्ट याने घेतलेले समारे १०० वर्षापूर्वीचे छायाचित्र 
संजय गोडबोले यांच्या सौजन्याने) 


क॒राजगड 


संभाजीराजे औरंगजेबाच्या भेटीस छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 
बरोबर आग्ऱ्यास येथून गेले व येथे सुखरूप परत आले. 


31 ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पहिले 


पाठविण्याचे ठरविले आणि तशी पत्रे पाठविली. तशी फर्माने देण्याबाबत बादशहास विनंती केली. 
शिवाजीराजे आग्ऱ्यास औरंगजेबाचे भेटीसाठी शंभूराजांसह जाण्यास तयार झाले." 
जेधे शकावलीतील नोंद : 'शके १५८७ विश्वावसु संवत्सरे, फाल्युन शुद्ध नवमी, सोयवारी 
राजश्री शिवाजीराजे व राजश्री संभाजीराजे यैसे औरंगजेबाचे भेटीस गेले. समागमे सर्जेशव जेथे नेले. (५ 
मार्च १६६६) श्रीशालिवाहन शके १५८७, फाल्णुन शु. ९ ला शिवाजीयजे राजगडाहून संधाजीरजांतह 
निराजी रावजी, हिरोजी फर्जद, राघोजी मित्रा, दत्ताजी त्र्यंबक, गंगाधरपंत यांचेसह लष्कर, पोडदळ, 
हत्ती या लवाजम्यासह निघाले. ते इ.स. १? मे, १६६६ ला आर्र्‍यास पोहोचले. * 
त्याचे वर्णन राजस्थानी पत्रांतून मिळते. त्यातून संभाजीच्या रूपाचे वर्णन मिळते. परकलदास 
कल्याणदास २९ मे, १६६६ ला लिहितो - 
शिवाजीचा मुलगा ९ वर्षाचा आहे. तो अप्रतिम देखणा व रंगाने गोर आहे." 
(आर सेवाजी को बेटो वरस ९ को छे, सु भरी बहल अजाईब सुरती छे जी गोरी रंगी/) 


१२ मे, १६६६ ला बादशहाचा चांद्रमासी वाढदिवस होता. महाराज मिर्झाराजांचा मुलगा 
रामसिंह याचेबरोबर आग्ऱ्याच्या किल्ल्यात आले. दिवाणी आम, दिवाणी खास यांतून पुढे घुसलखान्यात 
त्यांनी प्रवेश केला. महाराजांना व संभाजीस औरंगजेबाने आसदखानामार्फत सिंहासनासमोर बोलाविले. 
महाराजांनी बादशहास तीन वेळां मुजरा केला व दीड हजार अशरफी व ५ हजार अशरफी निछावर 
केले. (सेवामें अपने नऊ बरसका बेटा संभा के साथ जमीन चुमकर डेढ हजार अशरफी नजर और ५ 
हजार अशरफी (रु. ३१०००) निछावर किये) 

दरबारातील मान-सन्मान चालू झाले. शहाजादे, जसवंतसिंह व इतर सरदारांना खिल्लत देण्यात 
आली. शिवाजीमहाराजांना खिल्लत मिळाली नाही. महाराजांचे मनात चलबिचल सुरू झाली. त्यांना 
सगळे अपमानकारक वाटू लागले. त्यांचा क्रोध इतरांच्या नजरेत भरला. औरंगजेबाच्या धूर्त नजरेला ही 
गोष्ट लक्षात आली. औरंगजेब रामसिंहास म्हणाला, 'सेवाको पछो क्‍या हो2”रामसिंहाने चोकशी 
केल्यावर महाराज म्हणाले, 

“तुला, तुझ्या बापाला आणि बादशहाला हे माहीत आहे की, मी असा माणूस आहे की, त्यास 
रांगेत उभे करावे. मला तुमची मनसब नको. माझा गृत्यू जवळ आला आहे. मी माझे शीर कापीन. मी 
बादशहासमोर येणार नाही; असे सांगितले. ” (तुम देखो, तुम्हारा बाप देखो, तुम्हारा बादशाही देख्या 
मै कैसा आदमी हूँ जो मुझे गौर करने खडा रखो/ मै तुम्हारी मनसब छोड्या। मुझे खडा करना सीर रख्या 
होता) 

महाराजांनी रामसिंहाला बाजूला सारले आणि ते बाजूला जाऊन बसले. शिरोप्याची वस्त्रे 
नाकारली. बादशहाने मला मुद्दाम अपमानित केले आहे. ज्या जसवंतसिंहाची माझ्या लष्कराने पाठ 
पाहिली त्या जसवंतसिंहाचे पाठीमागे उभे करून माझा घोर अपमान केला आहे. 'गुझे चाहो कैद कऱ्यो, 

सरोपा न पहरो// *' या वेळी संभाजीपण शिवाजीराजांचे बरोबर होता. 

दुसरे दिवशी (१३ मे, १६६६) महाराजांचे मन वळविण्यात आले आणि त्यांनी रामसिंहाबरोबर 
संभाजीस दरबारात पाठविण्याचे कबूल केले. शिवाजीराजांना ताप असल्याचे रामसिंहाने बादशहास 
सांगितले आणि संभाजीस बादशहासमोर हजर केले. संभाजीने बादशहास मुजरा केला.“' बादशहाने 


प्रकरण पहिले ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १५ 


संभाजीराजांस एक सरपाव (पोशाख), एक रत्नजडित कट्यार व एक मोत्याचा कंठा दिला. संभाजीराजे 
हे पंचहजारी मन्सबदार होते. त्यामुळे त्यांना बादशहाला रोज मुजरा करण्यास जावे लागत होते. 

एक दिवस बालसंभाजीस औरंगजेबाने, 'मल्लाबरोबर युद्ध करतोस का?' म्हणून विचारले होते. 
त्यांनी त्यास नकार दिला." 

आग्ऱ्याला महाराजांवर चौकीपहारे बसविले. रामसिंहाकडून बादशहाने हमीपत्र लिहून घेतले. 
शिवाजीमहाराजांनीपण बादशहाशी नमते धोरण स्वीकारले व अर्ज केला, “माझे किल्ले मला परत 
मिळावेत, मी आपणास दोन कोट रुपये देतो व माझा मुलगा संभाजी यास आपले चाकरीत ठेवतो, 
मला महाराष्ट्रात जाण्याची परवानगी द्यावी.” पण बादशहा जास्तच रागावला आणि त्याने शिवाजीराजांवरील 
बंदोबस्त आणखी कडक केला. 

शिवाजीराजे बहुचिंतित झाले. स्वराज्याची सारी स्वप्ने धुळीस मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली. 
पण महाराज हे युक्तिबुद्धीचे, निश्‍्चयाचे महामेरू होते. त्यांच्या विवेकशील व्यक्तिमत्त्वाने क्रोधावर आणि 
निराशेवर मात करण्याचे ठरविले. 
आग्र्‍्याहून सुटका 


बादशहाला चकवा देण्याचा विचार पक्का झाला. कारभारी मंडळीत निराजी रावजी, त्र्यंबकपंत 
डबीर, राघो मित्रा, प्रतापराव गुजर, हिरोजी फर्जंद, रघुनाथपंत कोरडे ही अत्यंत शहाणी, चतुर, तर्कज्ञ, 
नीतिन्याय जाणणारी, मुत्सद्दी, जाणकार अशी पूर्ण निष्ठावंत माणसे शहाजीराजांच्या वेळेपासून 
शिवाजी महाराजांचे जवळ होती, मग चिंता कशाची? तरी पण औरंगजेबाच्या विळख्यातून बाहेर पडणे 
हे कळिकाळाला आव्हान होते. पण महाराजसुद्धा 'कलिकालभुजंग अवलीढम्‌' असे त्या कळिकाळरूपी 
भुजंगाला ठेचण्यासाठी अवतरले होते. 
मोठे कारस्थान रचले 


शिवाजीराजांनी सर्वांच्या सुटकेसाठी मोठे कारस्थान रचले आणि दिल्लीपतीस चकवा द्यावयाचे 
ठरविले. दिशाभूल करणे, सोंग घेणे, वेषांतर करणे आणि आभास की सत्य, सत्य की आभास असा 
वेमालूम बहुरूप्याचा खेळ करणे हा शिवाजीमहाराजांच्या हातचा मळ होता. त्यांच्या जीवनातील 
अफजलखान वध काय, पन्हाळगडावरून सहीसलामत निसटणे काय किंवा लाल महालातील सहज 
केलेले शाहिस्तेखान प्रकरण काय, ह्या साऱ्या गोष्टींमधील “बहुरूपी' होऊन दिशाभूल किंवा चकवा 
देण्याचे प्रयोग पाहिले म्हणजे महाराजांच्या युक्ती व बुध्दी यांची कल्पना येते. 

यासंबंधीच्या काही नोंदी : 

जेधे शकावलीतील नोंद - पराभव संवत्सरे शके १५८८, श्रावण वद्य द्वादशी आरर्‍यातून 
पेटाऱ्यात बसून पळाले." (२२ ऑगस्ट, सन १६६६) 

राजस्थानी पत्रातील नोंद - शिवाजी वा बेटो भादवा वादि सन १४ शनिवार (२० ऑगस्ट, सन 
१६६६) के दिन सवारा ही भाणा* 

शिवाजीराजे ज्या मार्गाने अग्ऱ्याला आले होते, त्याच मार्गाने थेट दक्षिणेकडे स्वराज्यात 
पोहोचले. १६ ऑगस्ट, १६६६ रोजी राजांच्या विश्‍वासू माणसांनी - निराजी रावजी, त्र्यंबकपंत 
डबीर, वगैरे संभाजीला आग्य्याच्या उत्तरेस मथुरेला एका ब्राह्मण कुटुंबाकडे पोहोचविले. हे ब्राह्मण 


१६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पहिठे 


काशीपंत नावाचे, मोरोपंत पिंगळ्यांचे नातेवाईक होते. निराजी रावजी व त्या ब्राह्मणांपैकी कृष्णाजीपंत 
लांबच्या मार्गाने दक्षिणेस परत आले. 
खाफीखान याबाबतीत लिहितो, 'शिवाजी आपल्या मुलासह दोन टोपल्यात बसला आणि 
मर्मुरेच्या ब्राह्मणांना, खंगत देण्यासाठी त्यांत मेवामिठाई भरली आहे, अशा सबबीवर त्या टोपल्या 
शहराबाहेर नेण्यात आल्या. अशा तऱ्हेने सफर महिन्याच्या शेवटच्या तारखेस (२१ ऑगस्ट, १६६६) 
दिवस मावळण्याच्या तुमारास, शिवाजी आग्र्‍याहून बाहेर पडला आणि पुढे घोडे पाठविले होते, त्या 
ठिकाणी गेला. तेबून दोन प्रहरांनी तो मथुरे पोहोचला. त्याने आपल्या दाढीमिया काढल्या: स्वत:च्या 
व मुलाच्या अंगाला गख फासली आणि तेथून त्वरित निघाला. त्याने अका अप्रसिद्ध घाटाने यमुना 
ओलांडली. रात्रीचा प्रवास करीत बनारसकडे चालता झाला..... 
तिसऱ्या हेराने खात्रीपूर्वक सांगितले की, 'शिवाजी निसटून चाळीस पन्नास कोस गेला आहे. 
मला तो होडीत बसलेला दिसला.' असे म्हणतात की, 'शिवाजी इतक्या झपाट्याने मार्गक्रमण करी की 
कोणाही स्वास त्याचा पाठलाग करता येत नसे. पण त्याचा मुलगा संभाजी यास लहान ववापुळे 
जलदीच्या प्रवासाचा ग्रास होऊ लागला, तेव्हा त्यास एका 'कब कल़स” नावाच्या त्राह्मणाकडे ठेवणे 
प्राग पडले. याची येथे फार कोर्ती असून त्याच्या दक्षिणेतील नातेवाइकांचा शिवाजीशी फार घरोब्याचा 
संबंध होता. रिवाजीने त्या ब्राह्मणास काही द्रव्यदान देऊन आपला मुलगा त्याने त्याच्या ताब्यात दिला 
“आपल्या हातचे पत्र येईपर्यंत तू मुलास सोडू नये आणि मध्यंतरी माझ्या मरणाची निश्‍चित बातमी 
ऐकल्यास, त्याला मुक्‍त कर, ” असे सांगून बनारसकडे गेला. अलाहाबादेत पोहोचल्यावर त्याचा 
मुलगा, जो त्याच्याबरोबर होता त्या संभाच्या पायास फोड आले व तो फार दमला; कब कलस हा 
त्यांचा आनुवंशिक कुलोपाध्याय असून त्यावेळी तो बनारसमध्ये आला होता. शिवाजीने त्यास वचन 
दिले की, “मी जिवंत घरी परतलो तर तुम्हास पत्र पाठवीन आणि त्यात निदेंशरित केलेल्या रस्त्याने व 


राजस्थानी पत्रांतील आग्ऱ्याहून निसटण्याच्या नोंदी पुढीलप्रमाणे - 

१. बाजूशहाचे दि. १८ ऑगस्ट, १६६६ चे कल्याणदासाला पत्र - सेवाजी को बेटो भागा छे, दोन्यु भाग्या छे/ मिती 

प्रादव वदी १४ संनीसवार डेढ पहर दिन चढ्या चला या! 

विमलदासाचे दि. २० ऑगस्ट, १६६६ चे कल्याणदासाला पत्र - सेवाजी का बेटो प्रदवा वदी १५४ शनिवार के 

दिन सवाय वो भागा, सो थे कागद पहुंच्वता खबरी लरिख खंदाई घाटा वा्गैर जहा जहाँ बहुत गाढ कॉज्यो/ 

. मनादास मनरूपाचे दि. २५ ऑगस्ट, १६६६ चे कल्याणदासास पत्र - सेवा वा सेवा को बेटो भागा सु धाका सगला 
ग्रावामें ताकीद कीज्ये/ ज्यो कोठ ही आई नीकलँ तो जावा न पावी/ और घाटा गेला आदमी चारी चाय राखज्ये/ कोई 
नीकल सो जावा न पावो! 

४. अजितदास धीनादचे दि. २८ ऑगस्ट, १६६६ चे कल्याणदासास पत्र - सेवो भागे छै सो गावा गावा ताकीद कॉज्यो/ 
अर घाटा पाटा आदमी एखिज्यो/ 

, परकलदास कल्याणदासास दि. २३ ऑगस्ट, १६६६ चे पत्रातून लिहितो - सु बलीगमं शोहित वागौरह वा च्यारों 
बापणा कौ. महमद अमीपां कौ पासी ले गया था पुआजी तौ कौ बुझौ नही। अब कब कलस कवीसुर सैवा कौ थो 
व काईथ येक सकसेणो सेवा को चाकर मुसाहीव था/ पु वौ. दोनो पकडी बेड्या पररयाछे/ बंदीवानी दौया छौ/१ ९ 

, मनोहरदास नाथूरामाचे दि. ३० ऑगस्ट, १६६६ चे कल्याणदासास पत्र - मीती भादवा वदी १४ सनीसवार सवारा 
ही सेवो व सेवा को बेटो प्राणा तु थे भाका सगला गावा म॑ ताकीद ररषीज्या जु कबहु सेवी आई नीकले तै जावो 
न पावो! 


धा 


> नी 


धी 


ठा 


प्रकरण पहिले ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १७ 


पद्धतीने संभाजीस घेऊन यावे. तसे न झाल्यास तुम्हा दोघांनाही परमेश्‍वराचे हाती सोपवितो. परतु 
मुलाचे इच्छेवरून किंवा आईच्या पत्रावरून तुम्ही कोणतीही हालचाल करू नये.” अशा तर्‍हेने मुलाला 
त्याच्या काही वर्षाच्या खर्चाच्या रकमेसह त्याच्या हवाली करून तो बनारसच्या मार्गास लागला... 

खाफीखान पुढे लिहितो, "शिवाजीला कब कलसाकडून संभाजीचे मरणाची बातमी देणारे पत्र 
आले आहे, म्हणून जाहीर करून तो शोक करू लागला, तेव्हा जवळपासचे जमीनदार तसेच दक्षिणेत 
नेमले गेलेले कित्येक उमराव रजपूत यांनी त्यास सांत्वनपत्रे लिहिली. संभाजीच्या बायकोने अती 
शोकाने सती जावे असे इच्छिले. पण त्याने मोठ्या मिनतवारीने तीस सती जाण्यापासून रोखले, अशा 
तर्‍हेने संभाजी मेल्याचे जाहीर झाले. ही बातमी सुरत बंदराचे व इतर ठिकाणचे वाकेनिगार व 
अखबारनवीस यांच्याकडून आल्यामुळे बादशहा म्हणाला की, 'खच्ची लोक कमी झाले तर जग 
तितकेच शुद्ध होईल.” यास चार पाच महिने झाले तोच संभाजी कब कलसाबरोबर अलाहाबादेहून त्याचे 
मुलखात पोहोचल्याची बातमी परसली व शिवाजीने मुलगा आल्याबद्दल मोठी साजणे वाजविली. नंतर 
त्याने उठविलेल्या त्याच्या मृत्यूच्या वाईट बातमीबद्दल शिवाजीची बायको व इतरांनी त्यास विचारले 
तेव्हा तो म्हणाला, “त्या उठावणीने बादशहास गाफील व मुलाचे शोकाविषयी निष्काळजी न बनवितो 
तर सारखी धरपकड होत असलेल्या बिकट रस्त्याने दोन महिन्यांच्या अवधीत आपला मुलगा येऊन 
पोहोचणे बिकट झाले असते.*” 

खाफीखानाने वर दिलेल्या माहितीत कब कलस याचे घरी अलाहाबादेत संभाजीराजे यांस ठेवले 
हे चुकीचे लिहिले आहे. तो म्हणतो, त्याच्या दक्षिणेतील नातलगांचा शिवाजी महाराजांचा जवळचा 
संबंध होता.” कवी कलशाचे दक्षिणेत कोणी नातलग असण्याचा संभव नव्हता. 

सभासद बखरीत, 'मथुरेमध्ये ओळखीचे माणूस शोधिता कृष्णाजीपंत व काशीराम व विसाजीपंत 
त्रिमल बंधू ब्राह्मण, मोरोपंत पेशवे यांचे मेव्हणे, त्यांस निराजीपंत ओळखीत होते. त्यांनी जावून त्यांची 
भेट घेऊन वर्तमान सांगितले. त्यांनी धैर्य धरून कबूल केले. त्याजवर त्यांचे परी संभाजीराजे पुत्र ठेविले 
को आपण देशात आपल्या राज्यात जावून पावलो म्हणून तुम्हांस पत्र व जासूद पाठवितो. तुम्ही 
राजपुत्रास घेऊन सर्व बंधू आपल्या कुटुंबाविषयी येणे. तुमचे सर्वप्रकारे चालवू. अर्जित करून बक्षीस 
देवू. असे सांगून राजपुत्रास ठेविले.” अशी स्पष्ट नोंद केली आहे.“ 

श्रीशिवछत्रपती ९१ कलमी बखरीतील नोंद : ह्याउपर संभाजीराजे काशीमध्ये नानाजी विश्‍वासराऊ 
आह्यण थोर होते. त्यांच्या घरी ठेविले होते. वाटेत राहातील चालवेना म्हणून ठेविले होते. दुसरे वेळीस 
(पोहा मेळा) आला ते समई घेऊन राजगडास आले. त्यास बकशीस नानाजी विश्‍वासराऊ त्यास लक्ष 
होन दिधले. जिजाऊ उपवास करीत होती, त्याउपर पारणे केले. धर्म बहुत केला.” 


औरंगजेब दरबारातील दि. ४ नोव्हेंबर, १६६६चे अखबारातील नोंद - “दख्खनकडील वाक्यावरून समजले 
की, सीवा राजगडास आपल्या मुलासह पोहोचला. त्याचा मुलगा आजारी होता. तो मेला. त्याने मिर्झाराज्यास लिहिले को, 
“ मी हुजुरास गेलो होतो, परंतु स्वतःचे भले न दिसल्यामुळे उठून आलो. ” 

१५ नोव्हेंबर, १६६६ चे अखबारातील नोंद - ऑरंगाबादेच्या वाक्यावरून समजले का, सीवाच्या परी मुलगा 
जन्मला व तो स्वतः आजारी आहे. 

पोर्तुगीज दप्तरातील नोंद - शिवाजीराजे मोगलांच्या तुरुंगातून एका फळांच्या पेटाऱ्यात बसून निसटले. तब्बल 
छत्तीस तास ते ह्या बंद पेटाऱ्यात होते. 


१८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पहिठे 


संभाजीराजे वाटेत मरण पावल्याची नोंद परकलदासाचे कल्याणदासास १९ नोव्हेंबर, १६६६ 
रोजी लिहिलेल्या राजस्थानी पत्रातून आढळते. - 
आर सेवा की उफवाह षलक पुणीजे छै जु सेवो राजगढ जाई पहुचै व सेवा कौ बेटो 
मुवी। और सेवो श्रीमहाराजाजी नो लीजी भेजो जु जॉ” श्रीमहाराजाजी के दोई बेटे वौ हो 
तो हे येक बेटा मो हो" 
बलुशाहाने दिष्टीतून कल्याणदासाला १९ नोव्हेंबर, १६६६ रोजी लिहिलेल्या राजस्थानी पत्रात 
तो म्हणतो, 
“बेटा साथ था सो राह मे गुवा वहाँ बेटा और हुआ" 
भीमसेन सक्सेना म्हणतो, “मथुरेत शिवाजीचा मुलगा होता. त्याचा चेहरा कोवळा होता आणि 
त्याचे केस लांब होते. आह्मणांनी त्यास मुत्गींचा वेष दिला. नंतर तो आपल्या बायकापोरांना घेऊन 
निषाला. स्रीवेषधारी मुलाला ही आपली दासी आहे असे दाखविले. असा रीतीने त्याने त्याला 
शिवाजीपाशी पोहोचविले. शिवाजीने त्यास इतकी बक्षिसी दिली को त्या त्राह्मणाच्या जन्माचे सार्थक 
झाले.” 
शिवाजीमहाराजांनी राजगडावर पोहोचल्यावर संभाजी वाटेतच मरण पावल्याची अफवा पसरविली. 
कृष्णाजीपंत, निराजीपंतासह राजगडावर पोहोचलेनंतर जासूद पाठवून काशीपंतांना मथुरेहून संभाजीला 
आणण्यास निरोप पाठविला. अशा अनेक कथा आहेत. त्यांपैकी शिवदिग्विजय बखरीतील एका कथेचा 
सारांश असा की, शिवाजीचे लोकांस आणून देण्यास बादशहानें बक्षीस लावलें. त्यामुळे रस्त्यांत 
संशयावरून धरपकड सुरू झाली. उज्जयनी गांवीं गांठ पडली. संभाजीराजे आधींच रूपवान, पूर्व वय 
त्यायोगें सॉँदर्येकरूंन फार चांगले दिसत. त्यावरून पाहाणाऱ्यांची दूरदृष्टि आह्यण पादचारी फिरणार 
त्याचें पोटीं ऐसा पुत्र होणार नाही: कृत्रिम कांहीं आहे असें मनांत आणोन अडथळा केला. काशीपंत 
खातीरजमा बहुत तऱ्हांनी त्याची करीत, परंतु अप्रमाण मानितां तरी तुम्ही ब्राह्मण चिरंजीव आणिला 
म्हणतां, परतु आम्हांस खरें वाटत नाही. म्हणून एक पत्री सोजी, दशमी वाढून फराळ केला. इत्यादि 
प्रामस्थांना पटले आणि अडचण निवारण झाली. 
सारांश : 
(१) संभाजीराजे मृत झाल्याची बातमी पसरविली गेली. 
(२) संभाजीराजे मथुरेस कृष्णाजीपंतांकडे राहिले. 
(३) संभाजीराजे, कृष्णाजीपंत, त्यांच्या मातोश्री व काशीपंत यांचेबरोबर राजगडावर सुखरूपपणे 
२० नोव्हेंबर, १६६६ रोजी पोहोचले. 
जेधे शकावलीतील नोंद : 'गजश्री संभाजीगजेसहवर्तमान शके १५८८, मार्गशीर्ष शुद्ध ५ स 
राजगडास आले." 


कामगिरीची कदर व बक्षिसी 

शिवाजीराजांबरोबर त्यांचे चतुर, कारभारी निराजीपंत होते आणि त्यांचे पुत्र प्रल्हादपंत होते. त्या 
पिता-पुत्रांस बक्षीस दिल्याचे उल्लेख बखरीतून येतात. त्यांचे नाव अग्रक्रमावर आहे. कारण त्यांची 
कामगिरी बहुमोलाची आहे. संभाजीराजांना सांभाळणे आणि त्यांचे पुत्र प्रल्हादपंत हे (१३-१४ वर्षांचे) 


प्रकरण पहिले ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १९ 


संभाजीराजांचे आग्ऱ्याचे मुक्कामातील साथीदार म्हणून त्याची कदर महाराजांनी प्रथम केली. काशीपंत 
व त्यांच्या मातोश्री यांनाही राजांनी इनाम दिले, त्याची सनद उपलब्ध आहे. ती अशी, 

“वर्क सनद बकषीस अजरक्तखाने राजश्री शिवाजीराजे साहेब दागदालत हू शहूर सन इसे सर्बन 
व अलफ साहेब अगराहून निघाले या उपरि चिरंजीव राजश्री संभाजीराजे वास राजश्री कृष्णाजी 
विश्‍वासराऊ यांचे सांभाळी केले. आपले विरंजीवास सुखरूप किल्ले राजगडास घेऊन आले. मश्यारनिलहेची 
मातुःश्री आईजी * म. ॥1 काशी त्रिमळ हे ही बराबरी आलियाबद्दल मेहेरबानीने बकवीस द्यावयाचा तह 
केला. रुपये ५०,००० 

मो, पास हजार रास 

मातुःश्री आईजी म॥ काशी मिळ 

२५,०००, १५००० 

येणेप्रमाणे पावीत पाववावे. 

मोर्तब सूद”*") 

(वर्क सनद म्हणजे खजिन्यातून पसे देण्याची सनद) 

ही सनद इ.स. १६६६-६७ ची असल्याची नोंद आहे. सभासद बखरीत कृष्णाजीपंत त्रिवर्ग 
बंधूस “विश्‍वासराऊ' किताब दिल्याचा उल्लेख आहे. शिवदिग्विजय बखरीत या तिघांनाही विश्‍वासराव 
किताब व पालखी, घोडे, सरंजाम, बहुमानवस्त्रे दिल्याचा उल्लेख आहे. 

मल्हार रामराव चिटणीस बखरीतील सरकारकुनांच्या यादीत 

(३०) कृष्णाजीपंत मथुरे 

(३१) काशीपंत मथुरे 

(३२) विसाजीपंत मथुरे असे लिहिले आहे. (म. रा. चि. ब) 

सभासद बखरीतील नोंदीनुसार आडनांव 'जोशी' असावे, त्यांना कुसुर हे गांव इनाम दिले 
म्हणून त्यांना 'कुसुरकर जोशी' असे म्हणतात. 

आग्रा येथील वास्तव्य, मोगली भव्य दरबार, औरंगजेबाच्या दरबारातील महाराजांचा रुद्रावतार, 
स्वाभिमानी वृत्ती, दरबारातील मानकऱ्यांची औरंगजेबापुढील लाचारी, औरंगजेबाचा धूर्त कावेबाज 
स्वभाव, रामसिंहाचा नेकदारपणा इत्यादी गोष्टींचा ठसा बालराजांच्या मनावर उमटला. 

रजपूत लोकांच्या रीतिरिवाजांची कल्पना रामसिंहाच्या सहवासातून संभाजीराजांना समजली. 
मोगल साम्राज्यातील रिवाजांचेही संभाजीला जवळून दर्शन झाले. वडिलांच्या युक्तिबुद्धीची, सलगी 
देण्याची, कारभाऱ्यांशी सल्लामसलत करण्याची आणि कठीण प्रसंगी सावध राहून त्यातून निभावून 
जाण्याचे व निसटण्याचे एका अलौकिक शक्तीचे दर्शन त्या बालमनास झाले! वडिलधाऱ्यांच्या बऱ्याच 
गोष्टी मुलांना त्या वयात कळत नसल्या तरी त्यांच्यावर त्याचा थोडाफार संस्कार झाल्यावाचून राहात 
नाही. 

याशिवाय कृष्णाजीपंतांचे घरी, मथुरेतील वास्तव्यात त्यांचे सहवासातील त्या ब्राह्मणी संस्कारांचा 
लाभसुद्धा त्यांना झाला. आग्ऱ्यास जाताना व येताना प्रवासातील अडचणी, कठीण प्रसंग, ऊन, वारा, 
पाऊस, थंडीत प्रकृतीचे झालेले हाल या गोष्टी बालराजांस सहन कराव्या लागल्या. त्याचा उपयोग 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पहिले 


-फकठएतीएना पिनक 

"जने फकातेचणणमण्टणि्फी- 

उणछापाळपेषष्यछाणनभ्या 

"श्‍ेप्कमन्ि्‌वीप्क्क्क्लंत 

नरिरलोस्रेफ्प्सऱ्गीव्य्क्ल्वीएगव्प्ा 
म््ैपंकठप्रश्‍कप्ला शियावीचा 
-स्क्रीएरक्णफ केलव णण्य्योलळरे 
फर्वीग्रठसयी शश पधंश्कनादत 
वमाघेपीफाएतिणप्रेच्टण्पेमलीर 

7000600" १ जेतच फ्रक्तपिव्ण्यो 
१९२८ ००० 
की 


-कॅल्रिझीविरे  जिाद्रळवपधाय 


“2-४/>००९० *2.८/००2 ८2 


"चपिपलेफकीवरव्टीवयाबदळे गिह 


संभाजीराजांना सुखरूपपणे राजगडावर पोहोचविल्याबद्दल 
काशी त्रिमल यांना दिलेली बक्षिसाची सनद. 
(पुराभिलेख विभाग पुराभिलेखागार, कोल्हापूर यांच्या सौजन्याने) 


प्रकरण पहिले ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २१ 


त्यांचे मनोधैर्य वाढण्यास झाल्यावाचून राहिला नाही. 
शिवाजीराजे तर 'अखंड स्थितीचे निर्धारू होते, संकटाची सोडवणूक करून अनुकूल तेच 
घडवून आणण्याची त्यांची हातोटी हीच त्यांना आग्ऱ्याच्या महान संकटातून वाचवू शकली ! 
संभाजीराजांनी डोळे दिपवणारे मोगली वैभव आग्ऱ्याला पाहिले. आपल्या देशाची सामान्य 
रांगडी राहाणी आणि तिकडील चंदेरी झगमगते राजवैभव पाहून खचितच त्यांचे बालमन स्तिमित झाले 
असेल, हे नाकारता येणार नाही. 


संभाजीराजांची मनसबदारी 

शिवाजीराजांचे सुटकेनंतर रामसिंहाला दोषी ठरविण्यात आले. महाराजांच्या सुटकेमागे त्याचा 
हात असल्याची औरंगजेबाची खातरजमा करून देण्यात आली. त्याची जहागीर जप्त करण्यात आली. 
बादशहाने त्याला दरबार बंद केला. बादशहाचा मिर्झाराजांवरील विश्‍वास उडाला आणि बादशहाने 
त्यांना दक्षिणेतून परत बोलावून घेतले आणि दक्षिणेची सुभेदारी शहाजादा मोहम्मद मोअज्जम याला 
दिली. ८ मार्च १६६७ रोजी मोहज्जम २० हजारी की मनसब पाकर दख्खनकी सुभेदारी पर रुखसत 
हुआ ।॥”"* शिवाजीराजांनी आता नमते धोरण स्वीकारले आणि संभाजी येण्यापूर्वीच मुअज्जमशी 
बोलणी सुरू केली व त्यांनी औरंगजेबाला पत्र लिहिले."* (२२ एप्रिल, १६६७) 


“आपला बंदा गुलाम नोकरीवरून हुकूम पाळण्यात मोठे भूषण मानीत आहे. हिंदुस्थानच्या 
बादशहाची मोठी फौज मजवर चालून येत आहे. या फाजेशी टक्कर देण्याचे सामर्थ्य 
प्रथ्वीमध्ये कोणास तरी आहे काय2 म्हणून माझी नग्न विनंती आहे की, माझा मुलगा 
संभाजी” यास चार हजार स्वारांची मनसब बादशाही फॉजेत मिळावी. तरी ही फॉज 
घेऊन तो बादशहाची नेहमी नोकरी करीत राहील. माझ्याकडे जे कोट किल्ले होते ते 
मी यापूर्वी पेशकश म्हणून दिले आहेत व सध्या जे काही कोट किल्ले माझ्याकडे 
आहेत ते सर्व व माझी सर्व जिंदगी आपल्या सेवेत आहे. ”"* 


यावर बादशहाने शिवाजीराजांचे वकिलास बोलावून सांगितले, (तुझे मालकास कळव की, वुझले 
अपराध आम्ही माफ़ केले आहेत आणि तुझ्या गुलाला चाकरीस ठेवून घेतले आहे. जो विजापुरी मुलुख 
तू जिंकशील तो तुला देऊ आणि तू स्वत:चेच ठिकाणी कायम राहा. तुझ्याकडील प्रत्येक महाल तू 
शहाजाद्याकडे रुजू कर.” जुम्दतुलमकास हुकूम केला. सीवाच्या वकिलास कैदेतून सोडावे. सीवास सुद्धा 
लिहावे, विश्‍वासू जामीन दिल्यास आणि स्वत:च्या मुलास हजर ठेवले तर तुझे अपराध माफ होतील."* 
(६ मे १६६७) 

औरंगजेबाने शिवाजीराजांशी त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तह केला. राजांचा वकील दिल्ली दरबारात 
राहिला. औरंगजेबाने विजापूरवरील स्वारीची लूट आणि ऐवज स्वत:कडे ठेवण्यास परवानगी दिली 
आणि संभाजीला पुन्हा 'मनसबदारी' मिळाली. शिवाजीराजे दक्षिणेत राहिले. महाराजांकडील सर्व महाल 
शहाजादा मुअज्जमकडे देण्यात आले. महाराजांच्या मूळ जहागिरी व सरदेशमुखी या महाराजांकडे 
राहिल्या. यासंबंधी सभासद बखरीत पुढील उल्लेख आहे. तो असा, 

हि ऑरंगजेबास कळोन मनांत चिंतातुर झाला. तेव्हा शहा आलम; वडील पुत्र, यास बादशहांनी“ 


२२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पहिले 


कित्येक विचार, राजकारण सांगून त्यांसी फोजेनिशी रवाना केले. शहाजादियास सांगितले की जोरावरीने 
शिवाजी हातास लागत नाही. तुम्ही ऑरंगाबादेस राहाणे आणि सला मामला राजियासी करून त्याचे 
सख्य करणे आणि भेटी न ये तरी मुलाज” माफ करणे आणि दौलत त्याचे नाव अगर मुलाचे नावे देऊन 
त्याची फौज चाकरीस आपणाजवळ आणणे. त्यास मुलुक मोकासा, पका, टक्का, ठाणी जे पाहिजेत ती 
देऊन शिवाजी आपला चाकर झालासे करणे येवढे यश तुम्ही घेणे म्हणजे सर्व यश आले असे करणे. 
शहाजादा मुअज्जम औरंगाबादला आला. त्याने राजांकडे निरोप पाठविले... पत्रे दिली. ती वाचून 
पाहिली. तेथे लिहिले होते, सला करून तुम्ही आम्ही एक व्हावे. त्यावरी राजे बहुत संतुष्ट होऊन 
रपुनाथपंत कोरडे यांस ओरंगाबादेस पाठविले. कित्येक जडजवाहिर व वस्रे बादशहास पाठविली. 
रथुनाथपंतांनी जाऊन भेट घेतली., ' गाजे व आपण भाऊ, तुम्ही आम्ही एकविचारे राहून तुम्ही भेटासही 
येणे. तुमचे पुत्रांचे नावे दौलत देतो एक सरदार फौज चाकरीस देणे. एक आह्मण मातब्बर देणे. मोकासा 
देऊन चालवू. तुम्ही बादशाही रजुवातीने असणे. संभाजीराजांच्या नांवे हप्तहजारी दौलत द्यावी. पंधरा 
लक्ष होनांचा मुलुख वऱ्हाड व खानदेश द्यावा, असे केले, उत्तम वस्रे देऊन रवाना केले.” 
एका वर्षातच राजकारण कसे बदलते ते पाहा. संभाजीराजांना लपतछपत मोगली मुलखातून 
जीव मुठीत धेऊन वेश पालटून, नाना बतावण्या करून राजगडावर यावे लागले होते. त्यांची 
बादशहाच्या राजपुत्राबरोबर मैत्री होते. ज्या शिवाजीराजांची उपेक्षा एक सामान्य 'जहागिरदार' म्हणून 
औरंगजेबाने केली, तोच औरंगजेब त्यांना 'राजा' ही पदवी देतो. ठरल्याप्रमाणे संभाजीराजांना ९ ऑक्टोबर, 
१६६७ ला राजगडाहून औरंगबादेस रवाना केले. २७ ऑक्टोबर, १६६७ ला ते औरंगाबादेस 
पोहोचले. प्रथम जसवंतसिंहास भेटले आणि नंतर शहाजाद्यास भेटले. हत्ती, घोडे, जडजवाहीर, वस्रे 
देऊन गौरव केला आणि वऱ्हाड व खानदेश ही पंधरा लक्ष होनांची जहागीर दिली. संभाजीराजांना 
हुजुरवाटणीपण दिली. राहुजी सोमनाथ यांना सरसुभेदार म्हणून नेमले. शहाजाद्यांबरोबर संभाजीराजे ८/ 
९ दिवस राहिले आणि ५ नोव्हेंबर, १६६७ ला परत राजगडाला परतले. राहुजी सोमनाथ, निराजीपंत 
तेथेच राहिले आणि प्रतापराव आणि आनंदराव यांनी संभाजीराजांना राजगडावर पोहोचविले आणि ते 
परत औरंगाबादेस गेले. 

शकावलीतील नोंद : शके १५८९ प्लवंग संवत्सरे कार्तिक व पंचमी संभाजीराजे शाहजादा 
यास भेटीस ऑरंगाबादेस गेले. सला जाला; दि. २७ ऑक्टोबर, १६६७ जसवंतसिंहाच्या भेटी 
कार्तिक वद्य ष्छीस जाली. राजपुत्राचे दर्शन कार्तिक वद्य त्रयोदशी सोमवारी होऊन दुसरे दिवशी 
ओरंगाबादेहून स्वार होऊन राजगडास आले." 

९ मार्च, १६६८ ला महाराजांना शहजादा मुअज्जमने कळविले, “तुमची तीव्र इच्छा होती 
त्याप्रमाणे तुम्हाला 'राजा' ही पदवी द्यावी, ती देऊन कृपाळू बादशहाने तुमचे शीर उन्नत केले आहे.” 
ते पत्र पुढीलप्रमाणे- 

औरंगजेब बादशहा-शिवाजीराजांना (९ मार्च, १६६८) लिहितो.** - 

आमचा बहुत लोभ तुम्हावरी आहे. तुम्हांस राजेपणाचा किताब दिला आहे. पेशजीपेक्षा 

अधिक काम करून दाखवावे. 

५ ऑगस्ट, १६६८ ला (बुधवार) निराजी, राहुजी आणि सेनापती प्रतापराव गुजर (कुडतोजी) 


प्रकरण पहिले ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २३ 


सैन्यासह औरंगाबादला पोहोचले. प्रतापरावांच्या सैन्याची शहाजाद्याने स्वतंत्र व्यवस्था केली. त्यास 
'शिवपुरा' असे नाव दिले. संभाजीराजांच्या नेतृत्वाखाली प्रतापराव व आनंदराव युद्धआघाड्यांवर 
असत. गुजरात, खानदेश, माळवा यांच्या बंदोबस्तात असताना अँबे कॅरे हा फ्रेंच प्रवासी दमण राजापूर 
भागात होता. तो संभाजीराजांच्याबद्दल म्हणतो, 'संभाजीच्या परक्रमामागे शिवाजीमहाराजांची प्रेरणा व 
स्वराज्याची पुर्नबांधणी हा हेतू आहे. मला सुभेदाराकडून या शिवाजीच्या मुलाच्या बर्‍याच गो 
समजल्या आहेत. त्या येथे नमूद करून ठेवण्यायोग्य आहेत. या बालराजाला खानदेश प्रांतात 
ठेवण्याचा मुख्य हेतू म्हणजे त्याने ओरंगजेबाचे मुलाबरोबर गुप्त कट घडवून आणावा. बादशहा व राजा 
खलबत करू लागले. ही इतकी गट्टी जमली कौ, एकमेकांपासून गुप्त काहीच राहिले नाही. ज्या 
संभाजीवर सैन्याचे व त्याच्या बापाचे विशेष प्रेम होते, त्या संधाजीरजास तो अधिक प्रेमाने वागवू 
लागला. मुअज्जमला संभाजीराजांकडून शिवाजीराजांची मदत पाहिजे होती. बापाचा (ऑरंगजेबाचा) 
आपल्यावर विश्‍वास नाही. ऑरंगजेबाजवळील लोक आपला द्वेष करतात. तेथे बापाचे खूप सैन्य आहे 
त्याचे अधिकारी आपणाशी प्रामाणिक असून ते बादशहाविरुद्ध बंड करतील. बालराजांनी या गोष्टींचा 
फायदा घेण्यासाठी हे सर्व आपले बापास (शिवाजीराजास) कळविले. त्याच दरम्यान युअज्जमने 
संभाजीराजांच्या हालचालीबद्दल बादशहास कळविले आणि बादशहाने इ.स. ९ मार्च १६६८ रोजी 
शिवाजीराजास 'राजा” ह्य किताब बहाल केला. 

शिवाजीराजांनी शहाजादा मुअज्जम व बादशहा औरंगजेब या पितापुत्रांच्या संघर्षाचा फायदा 
घेतला आणि मुअज्जमबरोबर संभाजीराजांचे मैत्रीचे संबंध वाढवून स्वराज्यातील गेलेले किल्ले घेण्यास 
सुरुवात केली. पुढे विजापूर व मोगलांची सल्लामसलत सुरू झाली. मुअज्जमचे शिवाजीराजांशी झालेले 
संगनमत संशयास्पद वाटू लागले. मराठा लष्करातील लोकांना कैद करावे असा औरंगजेबाने हुकूम 
केल्याचे सभासद म्हणतात. “शहाजादे व शिवाजी एक झाले. एखादे वक्ती फितवा होऊन आपणास दगा 
करतो, म्हणून ऑओरंगजेबाने मुअज्जमला कळविले.” 

शिवाजी हरामखोर आहे. त्याचे फौजनिशी असलेले सरदार प्रतापराव व निराजी यास 

पावेजी नये. तुम्ही दोघांस कैद करणे. त्यांची घोडी अवघी तबेल्यात लावणे, या विषयी 

रयात न करणे.” 

प्रतापराव, निराजीपंत, राहुजीपंत आणि आनंदराव यांनी राजगडाकडे कूच केले. रस्त्यात त्यांनी 
गावे लुटली. मुअज्जमने औरंगजेबास शिवाजीचे अधिकारी तुमचे पत्र येण्यापूर्वीच चाकरीतून निघून 
गेल्याचे कळविले. निराजीपंत, राहुजीपंत, आनंदराव, प्रतापराव राजगडावर आलेले पाहून महाराज 
म्हणाले, (दोन वर्षे लष्कराचे पोट भरले आणि शहाजादा मित्र जोडला ही गोष्ट बरी जाहली.” *' हे 
जाणता राजाच जाणतो. राजकारणाचा धडा संभाजीराजांना बाराव्या वर्षीच मिळाला. 

औरंगजेबाने मुअज्जमला परत बोलावले आणि त्या जागी बहादूरखान आला. १ एप्रिल, 
१६६९ रोजी सूर्यग्रहण होते, त्या मुहूर्तावर काशीविश्वेश्वराचे देऊळ पाडण्याचा बादशाहाने हुकूम 
दिला. हिंदूंचे पवित्र क्षेत्र काशी आणि साऱ्या हिंदुजनांचे विश्वेश्वर हे आराध्य दैवत, जमीनदोस्त झाले. 
मथुरेचे केशवराजाचे मंदिर साफ केले आणि मथुरेचे 'इस्लामाबाद' हे नामांतर झाले.** 

२३ किल्ले आणि ४ लाख होनांचा मुलुख पुरंदर तहामुळे गमवावा लागला होता. तो घेण्याचा 


२४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पहिले 


महाराजांनी सपाटा लावला. महाराजांनी बहुतेक किश्ले परत स्वराज्यास जोडले. इ.स. १६६७ ते 
१६७० या काळात महाराजांनी विजयांवर विजय मिळविले. गोवेकर पोर्तुगिजांवरपण हारा चढविला. 
पोर्तुगिजांचे खिस्तीकरण विकोपाला पोहोचले होते. त्याला पुढे पायबंद घातला. 

एप्रिल-मे १६६९ मध्ये शिवाजीमहाराजांनी जंजिऱ्याच्या सिद्दीवर चढाई केली. पुढे संभाजीराजांनी 
त्यांच्या कारकीर्दीतसुद्धा सिद्दींशी व पोर्तुगिजांशी संग्राम केला. 

या सर्व मोहिमा बालराजांच्या मनावर ठसल्या गेल्या. त्यांतील यशापयश, त्यांसाठी करावे 
लागलेले डावपेच, सैन्यांच्या हालचाली, मसलती या सर्व गोष्टींचे प्रत्यक्ष शिक्षण संभाजीराजांना 
मिळाले. 


राजारामांचा जन्म 

२४ फेब्रुवारी, १६७० फाल्गुन पौर्णिमेस सोयराबाई प्रसूत झाल्या. पुत्र जाहला. 'राजाराम' नाव 
ठेविले. 

याची जेधे शकावलीतील नोंद - शके १५९१, फाल्युन शुद्ध १५ राजगडी राजाराम उपजले.** 

पुढे मोरोपंत पेशवे यांनी त्रिंबकगडापासून साल्हेरकिल्ल्यापर्यंत कित्येक किल्ले घेतले. रामनगर, 
जव्हार, कोळवण काबीज केले. 

संभाजीराजांच्या जन्मापासूनच राज्यविस्ताराची चढती कमान झाली आणि महाराजांना अनेक 
दिव्यांतूनपण जावे लागले. मोगलांशी प्रत्यक्ष संघर्ष सुरू झाला. औरंगजेबाने आपले अनेक मातब्बर 
सरदार दक्षिणेस पाठविले. शाहिस्तेखान, मिर्झाराजे जयसिंह, शहाजादा मुअज्जम, महाबतखान, दिलेरखान 
यांनी इ.स. १६६०-१६७३ या काळात शिवाजीराजांना कोंडीत पकडण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. 
शिवाजीराजांनी आदिलशाही सरदार अफजलखानास आपल्या युद्धकौशल्यावर गर्तेत मिळवून त्याच्या 
सैन्याची दाणादाण उडविली. प्रतापगडावरील या महाप्रतापामुळे ते महाराष्ट्रातील प्रजाजनांचे 'महाप्रतापी' 
राजे झाले. शाहिस्तेखानाची बोटे कलम करून लालमहालातून त्यास पळवून लावून ते हिंदुस्थानाचे 
*लाल' झाले. जयसिंहाच्या राजनीतीला चकवा देऊन आग्ऱ्याच्या विळख्यातून निसटून त्यांनी आपण 
'विजयसिंह' असल्याचे सिद्ध केले. 


संभाजीराजांचे शिक्षण 


केशव पंडित - हा दामोदरभट्टाचा मुलगा. पुरोहित हे व्यावसायिक नाव. गोत्र कौशिक, 
त्रग्वेदी, वेदाध्यायी, संस्कृतविद्यावेत्ता, संगमेश्‍वर येथील रहिवासी. शिवाजीराजांकडे तो साधारणपणे 
१६७० चे पूर्वी आला असावा. तो महाराजांचा पुरोहित होता. त्यास महाराजांनी दानाध्यक्ष पद दिले 
होते व सर्व धार्मिक बाबी पुरोहित म्हणून तो करीत होता. संभाजीराजे व राजाराम यांचे कारकिर्दीत 
म्हणजे तिन्ही छत्रपतींचे कारकिदींत तो भोसले घराण्यात वावरत होता. संभाजीराजांना त्याने प्रयोगरूप 
रामायण ऐकविले. त्याबद्दल त्याला संगमेश्वर तालुक्‍यांतील कोंड पांच व शेतें ठिकाणें तीन, एकूण 
भूमि महसूल लारी सोलाशेंचें भूमिदान धारादत्त देऊन दानपत्र करून दिलें.*" 

केशव पंडित आपले स्वत:चे वर्णन करतात. ज्या क्षेत्रांत श्रीमान्‌ परशुरामाची पजा केली त्या 
भ्रागाचा रहिवासी, विविधज्ञानी, सत्यवचनी, शुद्धाचरणी, शास्त्रपारंगत, क्ट्कर्मात पारंगत, बुद्धिमंत 


प्रकणण पहिले ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २५ 


भगवतूभक्तिपरायण, सर्व जीवमात्रांच्या कुशलतेसाठी झटणारा, धनाची अभिलाण न ठेवता, शुद्ध 
स्वच्छ धनाची प्राप्ती करणारा व त्यावर आपलें कुटुंब चालविणारा असा ब्राह्मण. ** 

वरील केशव पंडितांच्या स्वत:चे वर्णनावरून हे निश्‍चित सिद्ध होते की, शिवाजीराजांनी 
आपल्या राजपुत्रास शिक्षण देण्यासाठी एका विद्वान गुरूंची नेमणूक केली होती. 

मल्हार रामराव चिटणीस आपल्या बखरीत म्हणतात, 'घोड्यावर बसणें, शस््रविद्या, तालीम, 
तिरंदाजी यांचें शिक्षण देवविलें. आपण राजे व हे राजपुत्र पुढें राज्यास अधिकारी हेच. आपण महाराष्ट्र 
अक्रमून धर्मस्थापना केली ते पुढें वृद्धीस या हातीं पावावी. अष्टप्रधान यांतच गजपुत्राची गणना आहे. 
सर्व अमात्य राजाचा वाम भुज, युवराज, राजपुत्र हा सत्यभुज आहे. त्या अर्थी सुशिक्षित असावें म्हणून 
लेखनादि अभ्यास करविला... मातबर सरकारकून प्रौढ यांजपाशी बसावें. राज्यकारभार माहीत होत जावे 
असें सांगून करविते जाले. श्रीरामदासस्वामी यांचें दर्शन, सहवास, युवराज संभाजी यांस पाठविलें 
होतें. ** 

संभाजीराजांनी राज्यप्राप्तीनंतर इ.स. १६८० मध्ये बाकरेशास्त्री यांना दिलेले संस्कृत दानपत्र व 
१६८२ मध्ये रामसिंहाला लिहिलेले संस्कृत पत्र, ह्या गोष्टी त्यांना संस्कृत भाषेची जाण असल्याची 
साक्ष देतात." 

पुढे 'बुधभूषणम्‌ ग्रंथ' हा संभाजीराजांनी केशवपंडितांचे मार्गदर्शनाखाली लिहिला. 

“श्रीशंभूनृपविरचित बुधभूषणम्‌'” असे या छोट्या काव्यग्रंथाचे नाव आहे. त्याचा पुढे स्वतंत्रपणे 
आढावा घेतला आहे. 

संभाजीराजांना लष्करी शिक्षण देण्याचे काम निश्‍चितपणे काही व्यक्तींकडे सोपविले असावे. ती 
माणसे कोण होती, त्यांची नावे ज्ञात नसली तरी संभाजीराजांना तत्कालीन शिरस्त्यानुसार अश्वारोहण, 
दांडपट्टा, तलवार, भालाफेक, धनुर्विद्या, कट्यार, जंबिया इत्यादी तत्कालीन शस्त्रांचा वापर करण्याचे 
कसब अवगत झाले होते असे म्हणण्यास हरकत नाही. 

अनुपुराणकार संभाजीराजांच्या शिक्षणाबद्दल म्हणतो, “शृंगारपुरात संभाजीराजे रोज व्यायाम 
करीत असत. त्यांना व्यायामाची व मलृखांबाची आवड आहे. रायगडावरील लोहस्तंभास 'संभाजीचा 
लोहस्तंभ' म्हणतात. शृंगारपुरचे दुर्गम भागात त्याने धनुर्विद्येचा अभ्यास केला. अष्टादशपुराणे क्रमाने 
ऐकली. त्याने कामंदकीय नीतिसार व इतिहास यांचा अभ्यास केला. तेथेच त्याने “बुधभूषणम्‌” ग्रंथ 
लिहिला. तो लोकांशी मृदुपणाने बोलतो, जे जे लोक त्यास आश्रय मागतील त्यांना तो आश्रय देत 
असे. शिवाजीमहाराजांच्या मंत्र्यांनी त्रास दिलेली प्रजा शृंगारपुरला संभाजीराजांकडे जात असे. संभाजीराजे 
त्यांना आधार व दिलासा देत.*' 

शिवाजीमहाराजांची सर्व रूपे संभाजीराजांनी पाहिली. त्यांच्या बालबुद्धीवर त्याचा गडद ठसा 
उमटला. ते युद्धआघाड्या सांभाळू लागले. राज्यकारभारात लक्ष घालू लागले. २६ जानेवारी, १६७१ 
ला संभाजीराजांस कारभार सांगितला. (शके १५९२, साधारण नाम संवत्सरे माघ वद्य एकादशी) 
संभाजीराजांना कारकून दिले गेले. धारराव निंबाळकर यांस पत्र लिहून, सालीना १०० होन पगार 
महादाजी यमाजी यास देऊन लेखक म्हणून नेमले.** 

युद्धभूमीचा प्रत्यक्ष अनुभव यावा म्हणून हाताखाली पाच ते दहा हजार सेना देऊन तिचे नेतृत्व 


२६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पहिले 


आणि प्रत्यक्ष आघाडी सांभाळण्यास शिवाजीमहाराजांनी संभाजीराजांना सांगितल्याचे अँबे कॅरे हा फ्रेंच 
प्रवासी लिहितो. तो म्हणतो, 

शिवाजीराजांनी एक सर्वात शूर असा दहा हजार सैन्याचा विभाग आपल्या मुलाच्या ताब्यात 
दिला होता. हा युवराज लहान आहे तरी धैर्यशील व आपल्या बापाच्या कीर्तीस शोभेल असाच शूर वीर 
आहे. शिवाजीसारख्या वुद्धकुशल बापाच्या बरोबर राहून तो वुद्धकलेत तरबेज झाला असून चांगल्या 
वयोवृद्ध सेनापतीचीही बरोबरी करील इतका तो तयार आहे. तो मजबूत बांध्याचा असून अति 
स्वरूपवान आहे. त्याचे सॉंदर्य हाच सैनिकांचे त्यांच्याकडे आकर्षण वाढविण्याचा मोठा गुण आहे. 
स॑निकांचे त्याच्यावर प्रेम आहे. ते त्याला शिवाजीइतकाच मान देतात. फरक इतकाच की, ह्या सैनिकांस 
संभाजीच्या हाताखाली लढण्यात धन्यता वाटते. ते आपल्या कर्तबगारीचे श्रेय आपल्या सेनापतीस 
देतात. संभाजीमहाराज पण कोणीही कुठेही कर्तबगारी करून दाखविली की त्याचे कातुक कर्यात. 
त्यांचेसगोर घडलेल्या शौयाचे चीज ताबडतोब बक्षीसरूपाने दिल्याशिवाय राहात नसत. संभाजीराजांना 
खानदेश व गुजरात प्रांतीय राजांवर स्वारी करण्यास हुकूम करण्यात आला होता. आपल्या बापाने 
आपणांस एवढी महत्वाची व मोठी कामगिरी सांगितलेली पाहून त्यास धन्यता वाटली आणि मोठ्या 
उत्साहाने कार्यप्रेरेत होऊन तो आपल्या सैन्यानिशी आपल्या कारभाराच्या अगदी प्रारंभीच विशेष 
पराक्रम करून दाखविण्यास उद्युक्त झाला. ज्यांच्यावर तो स्वारी करणार ते त्याच्या नांवाच्या दरार्‍्याने 
पळून गेले. त्यामुळे त्याला कोर्ती व य्य मिळविणे सोपे गेले आणि थोड्याच अवधीत त्याने बराचसा 
प्रांत कबजात आणला. या बालराजाची सर्वत्र इतकी वाहवा करतात की, खास त्याच्या बापालाही 
त्याच्या हेव्यादाव्याच्या उर्मी असतील तर त्याचा हेवा वाटावा. 


संभाजीराजे व इंग्रज बकील 

प्रतापराव गुजरांनी हुबळीला इंग्रजांची वखार लुटली. त्यामुळे इंग्रज फार चिडले आणि 
त्यांनी महाराजांचे मालवाहू व्यापारी गलबत मस्कतहून राजापुरला चालले होते, ते लुटले आणि 
महाराजांकडे आपले हुबळीच्या लुटीची नुकसानभरपाई करण्याची मागणी करण्यासाठी “वाघजी 
दलाल' हा वकील पाठविण्याचे ठरविले. पण पुन्हा विचार बदलून आपलाच इंग्रज वकौल निकल्स 
याला शामजी नावाचा एक व्यापारी व ३७ अन्य व्यक्ती बरोबर देऊन पाठविले. (१९ मे, सन 
१६७३) 

चंद्रग्रहणामुळे महाराज कुठेतरी क्षेत्रास स्नानाप्रीत्यर्थ गेले होते. त्यामुळे निकल्स याने संभाजीराजांना 
भेटण्यासाठी प्रयत्न केला. संभाजीराजांकडून लगेच परवानगी मिळाली नाही. २३ मे रोजी सकाळी 
तो रायगडावर गेला. त्याने आपल्या डायरीत रायगडाचे वर्णन लिहिले आहे. 


टॉमस निकल्सची रोजनिशी 

मुंबईचा गव्हर्नर व हिंदुस्थानचा प्रोसिडेंट यांचा हूकुम मिळाल्यामुळे १६७३, मे १९, सोमवार 
रोजी, शामजी या नावाचा बनिया धरून सुमारे २७ लोकांसह मुंबईहून, शिवाजी सामान्यत: राहातो त्या 
रायरी टेकडीकडे जाण्यासाठी निषाला. नागोठणे हे शिवाजीच्या मुलखातील सुंदर शहर एका नदीच्या 
मुखाशी वसलेले आहे. ...(मे २०) पुढे जाताना उजव्या हाताला पाली शहर व डाव्या हाताला 


प्रकरण पहिले ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २७ 


पालीपासून जवळ सरसगड सोडून दोन वाजण्याच्या सुमारास नदीकिनाऱ्यावरील एका खेड्यात आम्ही 
उतरलो. त्याचे नाव कुलूक (कोलाड) ता. रोहे, तेथून ६ गेलांवर कालून (कालवण, ता. माणगांव) 
जेवण करून अस्तमान होतांना रायेरीच्या पायथ्याशी असलेल्या त्याच नावाच्या भिकार खेड्यात 
पोचलो. शिवाजी तेथून दोन दिवसांच्या मुक्कामावर असलेल्या क्षेत्रांत (2) स्नान करण्याकरिता गेला 
असून थोडे दिवसांत परत येईल असे समजले. रायेरी नागोठण्यापासून तीस मैलांवर असावी असे 
वाटते. ...(मे २२) शिवाजी येथे नसल्यामुळे गडावर येऊन बोलण्याची संभाजीची परवानगी 
मागितली. ती त्याने लगेच दिली. परंतु पाऊस फार असल्यामुळे आम्ही गेलो नाही. ...(मे २३) 
सकाळी त्या उंच टेकडीवर आम्ही गेलो. वाटेत पायर्‍या खोदल्या आहेत. दरवाज्यातील पायर्‍या 
पक्क्या खडकात खोदलेल्या आहेत. जेथे टेकडीला निसर्गत: अभेद्यता नाही तेथे २४ फूट उंचीचा तट 
बांधला आहे. ४० फुटांवर लगेच दुसरा तट बांधून हा किल्ला इतका दुर्भेध्य बनविला आहे का, अन्नाचा 
भरपूर पुरवठा झाल्यास किल्ला अगदी अल्प शिबंदीच्या साहाय्याने सर्व जगाविरुद्ध लढू शकेल / 
पाण्याकरिता मोठे तलाव असून ते पावसाळ्यात भरल्यावर पाणी पुरून उरेल इतके होते. टेकडीच्या 
माथ्यावर मोठे शहर वसले आहे. घरे सामान्य प्रतीचीच खराब अशी आहेत. अत्युच्च भागी शिवाजीचा 
चासोपी वाडा आहे. त्याच्या मध्यभागी मोठी इमारत आहे. तीत बसून तो कारभार पाहतो. मला येऊन 
काही वेळ झाल्यावर पिलाजी येऊन भेटला. 'संभाजी अद्यापि लहान, अननुभवी असल्यामुळे त्याच्यावर 
महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपविलेल्या नाहीत, ” वगेरे त्यांनी सांगितले. त्याचे पत्र देऊन त्याच्यावर तह 
पुण करण्याकरिता तो मुंबईला का आला नाही असे मी त्याला विचारले, शिवाजीचा आपल्याला हुकूम 
मिळाला होता परंतु मुंबईचे एकही पत्र न आल्यामुळे मी आलो नाही. असे त्याने उत्तर दिले. सायंकार्ळा' 
गजा मजकडे कापडाच्या खरेदीकरिता आला. शिवाजीचे मोठेपण व नुकतेच मिळालेले जय यांच्याबद्दल 
तो पुष्कळ बोलला. त्याने खरेदी केलेल्या कापडाची भर किंमत मला अखेरपर्यंत मिळाली नाही. ...(मे 
२४) संभाजीने मला भेटीकरिता एका ठिकाणी बोलाविले. तेथे शिवाजीचा चिटणीस बसला होता. 
त्याने अनेक इकडचे तिकडचे प्रश्‍न विचारले. इंग्लंडच्या राजाजवळील घोड्यांची, माणसांची, शिपायांची 
संख्या विचारली. समोरच्या झाडाला किती पाने आहेत? असा उलट प्रश्‍न मी त्याला विचारला आणि 
त्याचप्रमाणे 'मलाही प्रश्‍नाचे उत्तर देता येत नाही, | असे मी म्हणालो. इतक्यात संभाजी आला. त्याने 
माझे काय काम आहे ते समजून घेण्याची इच्छा दर्शविल्यामुळे मी त्याला क्रमाने कामे सांगितली ती 
त्याने ऐकून घेतल्यावर, मला या बाबतीत काही करता येत नाही. मी फ़क्त तुमच्या आगमनाबद्दल 
शिवाजीला कळवितो. म्हणजे ते लवकरच येतील. तुमच्या प्रकृतीला उंचावरची हवा मानवणार नाही 
तेव्हा तुम्ही खाली जाऊन राहा: असे त्याने सांगितले व मी गडाखाली गेलो. ...(मे ३०) शिवाजीने 
आणखी काही कापड मागविले आहे. (म्हणून तो आहे तेथेच आणखी जास्त दिवस राहू इच्छितो) अशी 
बातमी ...(मे ३१) हिंदो... च्या काडावर जाऊन मी राहावे का जावे अशाबद्दल पिराजीचा सल्ला घेतला. 
त्याच्या राजाचे येणे अनिश्‍चित असल्यामुळे मी परत जावे असे त्याचे मत होते. त्यातून भयंकर पाऊस 
पूर आल्यास येथील पावसाळा मला असह्य होईल असे त्यांचे मत पडले. ...(जून १) शिवाजीने 
गोव्याजवळील एक टेकडी घेतली अशी बातमी ...(जून- २) या बाबतीत संभाजीचा हुकूम घेण्याकरिता 
मी शामजीला संधाजीकडे पाठवितो. परंतु संध्याकाळी शिवाजीराजा एक गैलांवरून आपल्या मातोश्रीच्या 


२८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पहिले 


किल्ल्यावर आल्याची पक्की बातमी आली. रात्री टेकडीवर चढताना आम्ही त्याला पाहिले. ...(जून २) 
बोलणे करण्याकरिता मी टेकडीवर गेलो. ११ वाजता मी जाऊन बसलो होतो." 

अगदी १६/१७ व्या वर्षीच संभाजीराजांचा इंग्रज वखारवाल्यांशी संबंध आला. हा एक प्रत्यक्ष 
शिक्षणाचा भाग होता. 

वरीलप्रमाणे संभाजीराजांना औपचारिक आणि अनोपचारिक शिक्षणाचा लाभ होत होता. 


रायगडावरील एक अभूतपूर्व सोहळा 
शिवराज्याभिषेक व संभाजीराजांचा युवराज्याभिषेक 


जवळ जवळ १०९ वर्षे हिंदुस्थानात कोठेही हिंदुपदपातशाही नव्हती. (देवगिरीचे रामदेवराव 
यादवांचे आणि विजयनगरचे पाडावानंतर, सन १५६५ पासून) जिकडे तिकडे यवन पातशाह्या, पूर्व, 
पश्‍चिम, उत्तर, दक्षिण सर्व दिशांना परकीयांच्या गाद्या, शाह्या. हिंदुपदपातशाही अवतरली १६७४ 
साली रायगडावर! 
'शिवाजीराजे भोसले यांच्या मस्तकावर राज्याभिषेक झाला. शुक्रवार, ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी 
शके १५९६ आनंद नाम संवत्सरात हा आनंदोत्सव संपन्न झाला. 
जेधे शकावलीतील नोंद : शके १५९६ आनंदनाम संवत्सरे ज्येछ शु. १२ शुक्रवार घटी २१ 
पले ३४ वि. ३८/४० सी ४२ तीन घटिका रात्र उरली तेव्हा राजश्री शिवाजीराजे भोसले सिंहासनी 
बैसले. छ. १० रबिलावल सु॥ खमस सबेन अलफ.” 
"क्षत्रियकुलावतंस सिंहासनाधीश्वर “छत्रपती शिवाजी महाराज की जय' हा ध्वनी आसमंतात 
निनादला... 
हिंदवी स्वराज्य निर्माण झाले ! शिवाजीराजे शिवकल्याण राजे झाले ! 
मनासी प्रचिती आली! शब्दीं विश्‍वास वाटला। 
कामना पुरती सर्वे। आनंदवनभुवनी । । 
- समर्थ रामदास 
संभाजीराजांचे ब्रतबंधन झाले. त्यांच्यावर युवराजपदाचा अभिषेक झाला. 
ते अभिषिक्त युवराज, राजपुत्र झाले. त्यांनी युवराजपदाची वस्त्रे परिधान केली. 


ती अशी : 


मंदिल चादर पटका 
किनकाप पान व महम्मुदीपान 

अशी पाच भरगच्ची वस्त, 
शिरपेच मोत्याची कंठी चौकडा 
मोत्याचा तुरा व जेगा (पागोट्याचा अलंकार) 

असे पाच दागिने, 
शिक्का कट्यार सोन्याच्या दांडीची चवरी ढालतलवार 


जरीपटका घोडा व चोपदार. 


प्रकरण पहिले ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २९ 


या प्रसंगी उपस्थित असलेल्या मानकऱ्यांनी महाराजांना व युवराजांना, मंत्रिगणांना नजराणे दिले. 
त्या वेळी हेन्री ऑक्सिंडन हा इंग्रज कंपनीचा वकील उपस्थित होता. 
त्याने महाराजांना, युवराजांना मुजरा केला आणि नजराणा दिला तो असा - 


शिवाजीमहाराजांसाठी 

१ हिरेजडित शिरपेच - किंमत रु. ६९०, 

१ हिरेजडित सलकडी - किंमत रु. ४५०, 

२ मोती ळू किंमत रु. ५५०, 
संभाजीराजांसाठी 

२ लखलखीत सलकडी किंमत रु. १२५, 

१ आठ हिऱ्यांची कंठी - किंमत रु. २५०, 
शिवाजीच्या फार मेहेरबानीतील मोरोपंडीत यांस 

२ मोठी मोत्ये किंमत रु. ४००, 
शिवाजीच्या कृपेतील आण्णाजी पंडीत यांस 

२ सोन्याचे गोफ, वजन ७ तोळे र्‌ किंमत रु. १२५, 
शिवाजीच्या कृपेतील निराजी पंडीत यांस 

२ पामऱ्या - किंमत रु. ७०, 


एकूण किंमत रु. २६९०. 


इतर लहानसहान अंमलदारांना ऑक्सिंडनने योग्यतेनुरूप व प्रसंग पाहून नजराणे दिले. 

ऑक्सिंडन आपले १३ जून १६७४ चे रोजनिशीत लिहितो - 

२६ तारखेस राजदर्शन व संभाषण झाले. याच वेळी राजा व राजपुत्र यांस नजराणा दिला. दि. 
२८ रोजी निराजीचा नजराणे देण्याबद्दल सल्ला घेतला. 'मोरोपंतांकडे स्वत: जावे व इतरांकडे नारायण 
शेणवी मार्फत नजराणे पोहोचवावेत....” मोरोपंतांना २ पामर्‍या योग्य नसून ४ पामर्‍्या दिल्या 
पाहिजेत. दत्ताजीपंत वाकनवीस (०॥७॥८ ॥11९1॥1221८८) यांस १२५ रुपये, एक आंगठी, डबीर किंवा 
फारशी लेखकाला ४ पामऱर्‍्या, शामजी नाईक मुद्राधिकारी ($॥18०९ (४८1९८ ८८८७९ ०८ ॥1८ $९41) 
यांस व आबाजी पंडित यांस प्रत्येकी ४ पामर्‍्या दिल्या म्हणजे काम त्वरेने होईल. प्रल्हाद निराजीला 
बरोबर घेऊन मी मोरोपंतांस नजराणा दिला. 

हेन्री ऑक्सिंडन त्यावेळचे वर्णन करतो - 

जून ५ रोजी दुसर्‍या दिवशी ७/८ वाजता सिंहासनारूढ राजाला मुजरा व नजर करण्यासाठी 
यावे म्हणून निराजी पंडिताचा निरोप आला. 

ता. ६ जून रोजी, त्या वेळी राजा भव्य सिंहासनावर आरूढ झालेला व मोल्यवान पोशाख 
केलेल्या प्रधानांनी वेष्टिलेला दिसला. 

संभाजीराजे, पेशवा मोरोपंत आणि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हे सिंहासनाखालील उंचवठ्यावर 
बसले होते. राहिलेले सेनाध्यक्ष व तीन अंमलदार बाजूला आदराने उभे होते. मी मुजरा केला व 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पहिले 


३० 


नारायण शेणव्याने नजरेची अंगठी वर धरली. शिवाजींचे आमच्याकडे लक्ष जाताच त्याने अगदी 
सिंहासनाच्या पायरीजवळ दोन्ही बाजूला हुकूम केला व पोशाख देऊन आम्हाला तत्काल रजा दिली. 
थोडाच वेळ आम्ही सिंहासनासमोर होतो. तेवढ्या वेळात सिंहासनाच्या दोन्ही बाजूला पुवर्णांकित 
भाल्याच्या टोकांवर (मुसलमानी पद्धतीची) अनेक अधिकारदर्शक व राजसत्तेची चिन्हे असल्याचे आम्ही 
पाहिले. उजव्या हाताला दोन मोठी मोठ्या दातांच्या मत्स्यांची, सुवर्णाची शिरे होती. डाव्या हाताला 
अनेक अशवपुच्छे व एक मूल्यवान भाल्याच्या टोकावर समपातळीत लोंबणारी सोन्याच्या तराजूंची 
पारडी, न्यायचिन्ह म्हणून तळपत होती. राजवाड्याच्या दाराशी आम्ही परत आलो तो दोन लहान हत्ती 
दरवाज्याच्या दोन्ही बाजूला उभे केले असून दोन सुंदर (पांढरे) घोडे श्ंगारून आणिलेले दिसले. गडाचा 
मार्ग इतका बिकट होता हे लक्षात घेता हे पशू कोठून वर आले असावे याचा आम्हांला तर्कच 


करवेना /* 
'मोसले घराण्यातील आतापर्यंतचे सर्व पुत्र सरदारपुत्र होते.....जहागीरदारपुत्र होते... 
संभाजीराजे हे पहिले 'अभिषिक्त युवराज' झाले.....'राजपुत्र' झाले. 
[(_] (_] (_] 
संदर्भ टीपा 
१. शिनि - पृ. ६१ २३. श्रीराशिछ (मे.) - खंड - २, - पृ. ११३१ 


२. शिपसासं - पूत्र क्र. ११, पृ. ३ २४. भाइसंबं - त्रै. वर्ष १० अंक - ३, - पृ. १३२ 
३. भाव ३ - पृ. १२ २५. शिचप्र - पृ. १९ 
४. शिभा - अध्याय १ श्लोक ४६ २६. पकाअनु - पृ. १७६ 
२७. मह्सा खं - ३ लेखांक - ४३८ 
५. शिभा - अध्याय २ श्लोक ४२, ४३, ४४ 
काळजी २८. ऐश - पृ. १३ 
६. रामाविचं - पृ. २५० २९. सभाब - पृ. १०, प्रतापदुर्गामाहात्म्य श्‍लोक २०, 
७.बुभू-पृ. १ ० 
पालेसं २१, पृ. १०२ 
८. रालेस - पृ. ३०५ ३०. ऐश - पृ. १८ 
९. शशि - पृ. ५३० ३१. दानपत्र 
१०. ऐश - पृ. १३ ३२. शशि - पू. ५३० 
११. शिभा अध्याय - ६, श्लो. - ३१ प्रदुमा पृ. ८८ ३३. शशि- प. ५५७ 
शिदिविब - पृ. ९९ र 
१२. धी ३४. शिभा - अध्याय ३१, इलो - ६१, ६७ 
होन क ". कू, ११८७५ ३५. शशि - पृ. ५५६ 
१४. रा समअनु - अध्याय - १० पृ. १०२ ३६. शिपसासं भाग - १, पत्र क्र १०६६, पृ. २९० 
१५. दसकया - पृ. ६५ ३७. शिपसासं भाग - १, पत्र क्र. १०६८, पृ. २९१ 
१६. न न पू.८४ ३८. शिपसासं भाग - १, पत्र क्र. १०८६, पृ. २९७ 
१७. च - पाग २ पृ. २ १२- २९६ ३९. शशि - पृ. ६०२ 
- कुळ, म > प्रुर्‍शरेर ४०. ऐश-पृ. २०. २१ 
१९. ऐश - प. १६ ४१. राप - पत्र क्र. २१, पू. ३५ 
२०, सबभा- पृ. ६ ४२, राप -पत्रक्र 
शि. दिविब - पू. २०५ प क द १0 
२१. जि रे नीीच्वीन ४३. राप - पत्र क्र. १६, पृ. २३ 
२२. शश - पृ. १३२व ३६ ४४. दानपत्र 


प्रकण पहिले 
नडला र स क ट्स ह 
४५. 
. राप - पत्र क्र. ३१ पृ. ५५ 

. शिचवृ खंड - ३ पृ. ८१, ८२ 

, सभाब - पृ. ४८ 

. ए.क. ब. - पृ. ४२ 

, राप क्र. ५६ 

. कित्ता 

. ऐश-पृ. २९ 

. मइसा - ८ लेखांक २२, पृ. १९, २० वर्क सनद 
. औओना - २ पृ. १९७ 

. शिपसासं - पत्र क्र. ११५८ - पृ. ३२३ 

. अखबार - क्र. ५०, पृ. २९-३० 

. अखबार - क्र. ५३, पृ. ३१ 

. सभाब - पृ. ५३ 

, ऐश-पृ. २१ 

. शिपसासं - क्र. १२००, पृ. ३३५ 


ऐश - पृ. २१ 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


३१ 


---:-<-बडनवव:..:..ऱ£&प. 


६१. 
६२. 
६३. 
६४. 
६५, 
६६. 
६७. 
६८. 
६९, 
७०, 
७१. 
७२. 
७३. 
७४. 
७६५. 


1.3. 5. - ९५०. 232 

सभाब - पृ. ५४, ५५ 

ऐश - पृ. २२ 

कित्ता 

संपसासं - क्र. १३०. पू. ४१ 
संपसासं - क्रम. १३०, पृ. ४१ 
मराचिब - पृ. २७१-२७२ 
दानपत्र 

पकाअनु - पृ. ६३, ६९, ७० 
मइसाखं - ८ लेखांक - २५, १९-९-१६७१ 
7.8.01.55. ०४९ !४०. 232-233 
शिपसासं - क्र. १५३५ 

ऐश - पू. २४ 

शिपसासं - क्र. १६४० - १६४३ 


ष्टार5 1४०. 485 


२२ 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पहिले 


* 1५७1: 11011 ॥॥; ॥॥(५॥०॥॥॥ 1(1)00111> १... ४. 


> क र च 4 (/४८,9 १ क्‌क.८>८८.. बक) 64 7२८. टसर ग्गृ 
(प 8] ४ 

क १, ॥९** 2). १५५०-५७ -ग्ै टा वय 1 र 

बळे ५५० 17» 6: (2८... »८५-./9- ४, र (नि €&्> > । 

११७) १९१ ११0१५ ८ ४५५ ष्र ) शिकवल >... टी 4 हि 

«् क ७५१५५ नभ 7०4५...» ८ ५ 1 4222900524. 

कः ९५ व्य २०७ वः घट ह >, 8638 74:25 

प अव ८८” धट «* व रण टक शं व 

२, कळे . १७ 4८८३ ८८ जीलन न »९*» १27 ०००.» »- 

र क १, ७१५७ पिट ्टका- क क 

ण: की; *« १9:८ टं & म "श्र (य कट ह चक 1 

७० क | अ 

री (मिश्र क त _ नन्तर च्य क) ५८५ »// ७.१ हक 

र ८20 ० (तण जट ०८0०2 करट. ००. वटी 

च्य डे .व्विन्युट सट पढ 9 ट्र ७८शाच् 

र्ष पिवून 0?) पध टी 


न हेन्मजर्रे>/६-्य 


द 
५"५ 4 १० 
्_ 


ऱ्य ७८ ए० जे 


१ * * «५ € » >3 &«* 4 


कि वी हय अला २१. खळे ०24 
ल 2:40-02:-2027 र्न ळच वट डी > त 4 १५.4, 


०/् बै “० ४. 


म्श्द्ळ गध क क र क ॥/*८ "८५८ ८/५ ०८. ४242 
प .89६८--५-१५- ७३८८ >. ्श्श्क ८ ८0७ 
०-/2- ४५/८._. -“ . “97 (८५/,/59 


हेन्री ऑक्सिंडनची दैनंदिनी (दि. ६ जून, १६७४) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 
राज्याभिषेक प्रसंगी सिंहासनाच्या पायरीवर युवराज संभाजीराजे बसल्याचा उल्लेख. 


प्रकरण दुसरे 
राजकारणात युवराज शंभूराजे 
सन १६७४ ते १६८० 


सन ९१६७४ते १६८० 

0 मातोश्री जिजाऊसाहेबांचे महानिर्वाण 

0 युवराज संभाजीराजांना प्रत्यक्ष राजकारणाचे धडे 
0 रायगडावरील राजगृहातील शीतयुद्ध 

0 शृंगारपूर व शाक्तपंथ 

0 सज्जनगड ते दुर्जनगड (दिलेरगड) 

0 संभाजीराजांचे स्वराज्यात पुनरागमन 

0 शिवछत्रपतींचा कैलासवास 


मातोश्री जिजाऊसाहेबांचे महानिर्वाण 


तृप्त, शांत, समाधानी अंत:करणाने जिजाऊसाहेब राज्याभिषेकाच्या अवघ्या अकराव्या दिवशी 
म्हणजे ज्येष्ठ वद्य ९ आनंद नाम संवत्सरे, शके १५९६ म्हणजेच दिनांक १७ जून, १६७४ रोजी 
रायगडच्या पायथ्याशी असलेल्या पाचाडच्या वाड्यातून निजधामास गेल्या!' मातृभक्त शिवाजीराजे 
बहुत दु:खी झाले! संभाजीराजे तर त्यांच्या मांडीवरच लहानाचे मोठे झाले होते. त्यांना 'आई' कसली 
ती आठवतही नव्हती. महाराजांनी व युवराजांनी दु:खावेग कसा आवरला असेल याची कल्पना करता 
येत नाही. 'सकल जनासी आधारू' असलेल्या शिवाजीराजांचा आधारच तुटला! त्यांना पोरकेपणा प्राप्त 
झाला! आणि त्याचबरोबर संभाजीराजे 'महापोरके' झाले. हेच महापोरकेपण त्यांच्या जीवनात कायमची 
पोकळी करून गेले! 


दुसरा राज्याभिषेक 

महाराज हे श्रद्धाळू अंत:करणाचे, देवब्राह्मणांची प्रतिष्ठा राखणारे, व्रतवैकल्यांवर विश्‍वास 
ठेवणारे असल्यामुळे त्यांनी निश्‍्चलपुरीस पुन्हा बोलावून घेतले. पुन्हा शाक्तपंथीय तांत्रिक पद्धतीने २२ 
सप्टेंबर १६७४ अश्‍विन शु॥ ५ आनंद संवत्सरे शके १५९६ बुधवार रोजी दुसरा राज्याभिषेक करण्यात 
आला.' पहिल्या राज्याभिषेकाच्या वेळी शाक्तपंथीय ब्रह्मवृंदाची दखल घेतली गेली नव्हती अशी त्यांची 
समजूत होती. आता त्यांना दक्षिणा देण्यात आली. संभाजीराजे त्यावेळी १७ वर्षांचे झाले होते. 


३४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसरे 


४ फेब्रुवारी, १६७५, आनंद संवत्सरे शके १५९६, माष वद्य ५, गुरुवारी राजश्री संभाजीराजे 
यांची मुंज झाली.' 
युवराज संभाजीराजांना प्रत्यक्ष राजकारणाचे धडे 


संभाजीराजे विधिवत्‌ धर्मसिद्ध युवराज झाले होते. युवराजपदास मंत्रिपदासारखे अधिकार असतात. 
त्यांना सदरेवर बसून कारभार करता येतो. सल्लामसलत करणे, येणाऱ्या पाहुण्यांचे स्वागत करणे, 
न्यायनिवाडे करणे इ. गोष्टी करता येतात, असा संकेत होता. 

युवराज संभाजीराजांनी केलेल्या निवाड्यांची काही उदाहरणे - 

(१) १२ ऑक्टोबर, १६७४ चे पत्र - 


महादजी नरस (प्रभु) हवालदार व कारकून ता॥ कर्याती मावळ राजश्री साहेब 
(छत्रपती शिवाजी) चा हातरोखा आला की आहिरे कर्यात मावळ येथील कुलकर्णी 
जानकी कोण रंगनाथ बिन बाळंभट ठकार इची मिराशी आहे. शंकराजी भोवर 
मुतालिकीस ठेविला होता तो काढून वेगळा आह्यण ठेविला. यैसे असता यादव 
नामदेऊ याणी चिरंजीव राजश्री संभाजीराजे यांचा कागद शंकराजी भोवर यांचे 
म्हणवून नेला व उगाच कथला करतात. तरी कथला करू नये. शंकराजी हा मुताळलीक 
आहे... जानकीचे कुलकर्णी मरिरास तरी ह्याप्रमाणे करावे."... 


(२) १३ मार्च १६७५ मोरो त्रिमल व नारो नीळकंठ - 
ग्रोपाळ सेट्या तुझ्या सेटेपणाचा निवाडा होऊन सेटेपण तुझे असे. या बद्दल भेट 
संभाजीराजे यास होन ५ व सरकार शेरणी होन १५० तुज खंड केला.* 
वरीलप्रमाणे निवाड्याचे कामी संभाजीराजांचा सहभाग होत असे. 
राज्याभिषेककामी खर्च फार झाला होता. त्या खर्चाची तोंडमिळवणी करणे गरजेचे होते. 
त्यासाठी महाराजांनी वतनदारांवर 'सिंहासनपट्टी' हा कर बसविला. “वतनदार हकनाक खाताती... कांही 
गुंडाईस करिताती” म्हणून त्यास मिरासपट्टी बसविली. या करातून इनामदार वगळले होते. तरीसुद्धा 
चांबळीचे सरनाईक आणि विनायकभट इनामदार यांना ती पट्टी पुण्याच्या भास्कर हवालदाराने भरण्यास 
लावल्याची तक्रार रायगडावर आली. 
त्याबाबतीत युवराज संभाजीराजे कळवितात. 
निव्ठोजी निळकंठ - श. १५९७, वैशाख १५ 
(इ.स. १६७५, मे ४) 
मशरूल अनाम राजश्री राघो भास्कर सरहवालदार व कारकून पुणा प्रती 
राजश्री संभाजीराजे शहूरसन खमस सबैन व आलफ/॥ निलोजी निलकंठराऊ व 
शंकराजी निलकंठराऊ व विसाजी निलकंठराऊ यांची चांबळीत॥। कऱ्हे पठार॥ 
मजकूर येथे इनाम कास टका येक आहे. त्यावरी तुम्ही मिरासपटी पंचवीस होतु 
घाळून पैसे मागता म्हणऊन कलो आहे. तरी परगणे मजकुरावरी मिरासप्टी घातली 
असता उगेच आपले भातेने प्रेका मागता हे कोण रवेश उपरी त्यास एक रुपयाची 


प्रकरण दुसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३५ 


तसवीस न देणे त॥ त्याचे इनामास पैशजी रुका घेतला लागली नाही पेस्तरहि तुम्ही 
मिरासप्टी हर एक बाबे तसवीस न देणे. 
असेच एक पत्र ४ मे, १६७५ रोजी सुरनवीस राघो बा्वाळ सुभेदार जुत्रर यांस लिहिले आहे. 
त्यातही, 'निलकंठराऊ यास पट्टी न मागणे त्याचे वाटे न जाणे,' असे बजावले आहे.* 
राज्याभिषेकप्रसंगी कोणतेही विघ्न येऊ नये म्हणून मोगलांचे हल्ले थोपवून धरणे गरजेचे होते. 
मोगलांच्या तशा तर्‍हेच्या कारवाया चालूच होत्या. त्यासाठी मोगलांशी तह करण्याची महाराजांनी 
बहादुरखानाच्या मार्फत तयारी दाखविली होती. संभाजीराजांस मोगली मनसबदार करावे व त्यास 
मोगलांचे कामगिरीवर पाठवावे आणि परत जिंकलेले १७ किल्ले परत करावे असा तह करण्याची तयारी 
दाखविली होती. 
संभाजीराजांना १६७५ मध्ये गोव्याला मोहिमेस पाठविल्याचे व तसेच गोवळकोंडा भागानगर- 
पर्यंत पाठविल्याची व ते लुटल्याची नोंद फ्रायरने दिली आहे." 
जंजिरेकर सिद्दी 
जंजिरेकर सिद्दीचा काटा काढण्याचे महाराजांचे मनात बरेच दिवस घोळत होते. त्याकरिता कासा 
वेटावर दंडराजपुरीचे समोरच एक किल्ला (पद्यदुर्ग) बांधण्याच्या कामास आरंभ केला. 
पददुर्गाचे भोवती दर्यासारंग व दौलतखानाची जहाजे गस्त घालीत होती. त्यांना रसद व पैसा 
पुरविण्याचे काम प्रभावळीचा सुभेदार जिवाजी विनायक याजकडे होते, पण तो हे काम करण्याचे टाळत 
होता. त्याचेबद्दल दर्यासारंग याने महाराजांकडे अर्ज केला, त्यावर महाराजांनी जिवाजी विनायक यांस 
१८ जानेवारी, १६७५ रोजी पत्र लिहिले. 
त्यात ते बजावतात... 
... पद्मदुर्ग वसवून राजपुरीच्या उरावर दुसरी राजपुरी केली आहे. त्यास मदत 
व्हावी... तुम्ही ऐवज न पाठवून आरमार खोळांबून पाडाल.... ज्राह्मण म्हणून कोण 


पद्यदुर्ग पूर्ण झाला. सुभानजी मोहिते हवालदार झाला. 
शिवाजीमहाराजांची फोंडा- मोहीम 

शके १५९७, राक्षस संवत्सरात म्हणजे इ.स. १६७५ मध्ये १७ एप्रिलला महाराजांनी फोंडा 
घेतला. महंमदखानास कैद केले, आणि धर्माजी नागनाथ हा तेथील किल्लेदार झाला. शिवाजीराजांनी 
फोंडा किल्ल्याच्या तटाखाली सुरुंग उडवून तट फोडला व किल्ला जिंकला आणि ज्येष्ठ महिन्यात 
कारवार, विश्वेश्वर व अंकोला ही शहरे ताब्यात घेतली. त्यावेळी सर्जेराव जेधे बरोबर होते. त्यांनी 
विलक्षण मर्दुमकी गाजवली. या लढाईत बाबाजी नाईक पुंडे मरण पावले.* 

फोंड्याच्या मोहिमेत संभाजीराजे शिवाजीमहाराजांबरोबर असल्याचे डॉ. फ्रायर लिहितो, इतरत्र 
त्याबद्दल उल्लेख नाही. संभाजीराजे रायगडावरच होते. 

डुमगांवच्या लुटीच्या भरपाईसंबंधी बोलणी करण्यासाठी सॅम्युअल ऑस्टिन व रॉबर्ट हारबिन हे 
रायगडावर आले (६ सप्टेंबर, १६७५) व ७ सप्टेंबर, १६७५ रोजी रायगडावर शिवाजीमहाराजांना 
भेटले. त्यावेळी संभाजीराजे व इतर अधिकारी तेथे उपस्थित होते. शिवाजीमहाराज, मोरोपंत, आण्णाजी 


३६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसरे 


दत्तो व चिटणीस यांना नजराणे दिले. संभाजीराजांना त्यात नजराणा नव्हता, संभाजीराजांच्या प्रत्यक्ष 
कारभाराबाबत काही इंग्रजी पत्रांतून उत्ठेख सापडतात ते असे, 
सुरतकर मुंबईकरांना २० जानेवारी, १६७७ च्या पत्रात लिहितात.' 
विजापूरकर आपल्याशी सहानुभूतीने वागतात, ते काडीचाही त्रास देत नाहीत, 
माज शिवाजीचे फर्मानाची आम्हास खात्री वाटत नाही. परंतु त्याची भरभराट होत 
असून त्याचे राज्य वाढत आहे. त्यामुळे आपल्याच राज्यात तो आमची लूट करील 
अशी शंका वाटत नाही, त्याच्या मरणानंतर काळजी करण्याचे कारण नाही. त्याच्या 
मुलास मूकुट (अधिकार?) प्राप्त झाला असून तो बराच संगरजस आहे... /15 507 
1 गस्वर्तु[याणधाल्च गार्०5॥0टया( णा/शऊ/8017%॥९4/0700515. तथापि शिवाजीने 
गजरोस केलेला तहही पाळला नाही. 
सुरत (स्वाली) कंपनी २२ जानेवारी, १६७७ चे पत्रातून नारळाच्या व कापसाच्या व्यापाराचा 
अहवाल कळवितात. शिवाजीराजांनी रायबाग, अथणी, कोल्हापूरच्या पेठा लुटून ओसाड केल्याने 
आम्ही राजापूरची वखार सोडण्याच्या विचारात होतो. माल वखारीत पडून आहे. शिवाजी करार मोडून 
अथणी वगैरे ठिकाणच्या इंग्रजांचा माल लुटतो. आम्हांस त्याची खात्री वाटत नाही. 
तो न्यायाने वागतो किंवा कसे हे आम्हास पाहावयाचे होते. त्याचा चांगला परिणाम होऊन 
आमच्या तक्रारी मिटविण्यासाठी व राजापूर न सोडण्यासाठी मन वळविण्याकरिता आपला पुत्र संभाजी 


याला पाठविले. आणि यापुढे सर्व काही न्यायाने आणि नियमितपणे करण्याचे वचन दिले. '* 
वरील पत्रावरून शिवाजीमहाराजांनी वरील कामगिरीसाठी संभाजीराजांना पाठविल्याचे दिसते, 
याचा अर्थ असा की, संभाजीस प्रत्यक्ष राज्यकारभारात महाराजांनी संधी दिली आहे, आणि तो ते काम 
चोखपणे करीत असल्याचे दिसते. 
सारांश : 
(१) १६७१ पासूनच महाराजांनी संभाजीराजांना राज्यकारभारात प्रत्यक्ष सहभागी करून घेतले. 
(२) १६७४ साली ते अभिषिक्त युवराज झाले. वुद्धआषाड्यांत नेतृत्व करू लागले. 
(३) काही तंट्यांचे निकाल त्यांनी दिले. 
(४) वखारवाल्यांशी बोलणी करण्यास त्यांना शिवाजीमहाराजांनी पाठविले. 
(५) साक्‍त्र माता सोयराबाईसाहेब, लष्करातील कोणाही अधिकाऱर्‍्याशी, किंवा प्रशासनातील गंत्रिगणांशी 
त्यांचा कलह झाल्याचे दिसत नाही. 
(६) सौनिकांचे त्यांच्यावर प्रेम आहे. ते त्यांची आज्ञा पाळण्यात धन्यता मानतात. 
(७) त्यांचे वागणे समंजसपणाचे आहे. 
(८) वडिलांच्याबद्दल त्यांचे मनात नितांत आदर आहे. 
वरील सर्व बाबींवरून हे सिद्ध होते की, शिवाजीराजे फोंडा-कारवारचे मोहिमेस जाईपर्यंत 
संभाजीराजांकडून कोणतेही असभ्यपणाचे, उद्धटपणाचे, गैरशिस्तीचे वर्तन झालेले दिसत नाही. त्यानंतर 
मात्र त्यांच्या जीवनात वादळी वारे वाहू लागले. कसे ते पाहू या. 


प्रकणण दुसरे ज्वलज्ज्यलनतेजस संभाजीराजा ३७ 


रायगडावरील राजगृहातील शीतयुद्ध 


५ नोव्हेंबर, १६७५ या दिवशी सातारचा किल्ला स्वराज्यात आला होता, महाराज सातारच्या 
किल्ल्यावर काही दिवसांनी गेले आणि आजारी पडले. ते बहुतेक मस्तकशूळाने आजारी असावेत, 
त्यांचा आजार गंभीर स्वरूपाचा होता. मुंबईकर सुरतकरांना १७ जानेवारी, १६७६ च्या पत्रातून 
लिहितात, 

शिवाजीचे एत्युस्थान, त्याचा रोग आणि पुरण्याची तऱ्हा आणि जागा व 
और्ध्वदेहिक '' विधि याबद्दल गेले कित्येक दिवस बातमी ऐकू येते. शिवाजीच्या 
एका युख्य आह्मणाच्या मुलीशी संभाजीने व्यभिचार केला. तिल्रा भेटण्यासाठी गडाखाली 
जाण्याचे त्याने न सोडल्यास त्याचा कडेलोट करण्याचा हुकूम शिवाजीने दिल्याचे 
ऐकून संभाजीने त्याला विषप्रयोग केला असे कित्येक बोलतात, तो आजारी होता 
आणि त्याचा आजार मुख्यत: त्याच्या डोक्यातील कळांमुळे होता. (कारण त्यांचा मेंदू 
बहुतेक कुजला होता) इतके आम्हास खात्रीलायक माहीत आहे... 

175 (5817707470) 89007 /85 00110147९0 (९ ॥/(0॥ 0//९6॥15 ८851९ 
॥॥0॥/ ॥॥॥_ 00101 0९7 ॥९ ७४९ ॥ /९ /॥९00( 8०1 ०॥( 8 ॥ट७ दीला धी€ 
॥/8(00 ॥/85 50 (0 ॥९९( 3 0.90७टी/९/ ० ०1९ 0९ ८॥/९/25( 878॥/॥1115 ॥॥105€ 
6००४॥(९7//९ ॥60 ४९059000९6. 

डे. प्रेसि.च्या एका नोकरास सिद्दी संबूळकडून शिवाजी मेला असे समजले. 
दाभोळ, चाल, कल्याण वगेरे ठिकाणचे व्यापारी तसेच बोलतात. परंतु त्यांवर 
फारसा विश्‍वास ठेवता येत नाही. कारण मोरोपंडित माहुल्रीखाली ससेन्य आहे. तो 
अद्याप तेथून हालला नाही. 

छ. शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूची बातमी खरी नव्हती. मात्र महाराज एक दीड महिना आजारी 
होते. 

मनुची व सभासदाने केलेले उल्लेख हे नंतरच्या घटनांसंदर्भात आहेत. 

वरील बाबींची चर्चा राजधानीत चालू झाली असावी. आणि यामुळे शिवाजीमहाराजही या 
गोष्टींबद्दल अतिशय दु:खी झाले असावेत. पण अनुपुराणकर्ता मात्र या सर्व गोष्टींचा किंचितही उल्लेख 
करीत नाही, तो शिवाजीराजांचे घरात प्रतिरामायणकथा घडल्याचे लिहितो. त्याचा परामर्श... 


अनुपुराणकत्यचि कल्पित प्रतिरामायण 


अनुपुराणकर्त्याने शिवाजीराजे पराक्रमी दशरथराजे तर सोयराबाई कैकेयीप्रमाणे आपल्या मुलाला 
राजा करण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणारी एक अल्पमती, हटवादी स्त्री, संभाजीराजे ओघानेच प्रभू 
रामचंद्र! असे रायगडावरील रामायण चित्रित केले आहे. त्यांत सत्यांश आहे कां? 

शिवाजीमहाराज हे तर निश्‍चितपणे पराक्रमी महापुरुष होते, संभाजीराजा. हासुद्धा त्यांना साजेसा 
युवराज होता.(इ.स. १६७४ पर्यंत तरी त्याच्याबद्दल कोणताही वाईट प्रवाद प्रसृत झाला नव्हता) 
आणि सोयराबाई ही कैकयीप्रमाणे, म्हणजे सामान्य बुद्धीची, कोत्या मनोवृत्तीची, स्वार्थी, हटवादी 
स्त्री आपल्या मुलाला पुढे राजपद मिळावे म्हणून कैकयीप्रमाणे तिने आपल्या पतीचे मन वळविले 
आणि शिवाजीराजांनी त्यास अनुकूलता दाखविली हे अनुपुराणकार कसे लिहितो ते पाहा - 


३८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसो 


"ल्झ्सीसारखी उदारवृत्तीची मातब्बर कुळातील व स्वत:ही प्रथित अजी असलेली गाझी सखी, 
माझी धर्मपत्नी धरी शिवशांकराच्या पसादानेच शंधूबाळाला जन्म देऊन स्वप्नात पाहिलेल्या एखाद्या 
देवतेए्याणे निजधामास लगेच निघून गेली, म्हणून माझा हा मुलगा श्रेछ, सर्वांचा लाडका, गाझ्या 
तालमात तयार ज्ञालेल्य, माझ्याकडूनही अवमानाता पात्र होणार नाही. माझ्याप्रमाणेच त्याची इतरही 
तोक समजूत पाळू शकतात. पराक्रमी असा तो जणू तळपणाऱ्या सूर्याच्या तेजाने प्रकाहशत आहे. 
त्यामुळे हशार मंग्रेदेखील हा तेजस्वीपणा सहन करू शकत नाहीत. अहंकाराने ग्रस्त झालेले माझे 
सवव दुदिमान आणि अग्रगण्य अश्या शंग्रूला सहन न करू देत. परंतु त्या दोषांना एकत्र ठेवण्यानेच 
जर तुला धोती वाटत असेल तर, हे कमलनयने शंभूराजांना दुसरीकडे हालवू. ” * 

.... कर्नांटक-मोहिमेवर निघण्यापूर्वी महाराजांनी सभा भरविली. महाराज सिंहासनावर बसले 
असता संभाजी तेथे गेला, त्याने त्यांच्या पायावर डोके ठेवले. महाराजांनी संभाजीला जवळ बसण्याचा 
आग्रह केला. ग्जनीतीचा अम्यास केलेला, सुशिक्षित संभाजी विनयामुळे त्यांच्याजवळ बसता नाही. 
महागज संगार्जीला म्हणतात, (आपल्याला परिळालेल्या राज्यावर मुलाने राज्य केले तर लोक त्याला मान 
देत नाहीत, मुलगा विद्रान आहे की नाही हे तो जवळ राहिला तर कळत नाही. मलासुद्धा शहाजीने 
पुण्यास ठेवले. उतारवयामुळे मल्ला स्वराज्याचे रक्षण करणे जड जात आहे. तरी हे राज्य मी तुला देतो. 
राज्यातील कोणताही भाग तुझ्या सावत्रभावाला देणार नाही. त्याच्यासाठी मी नवीन राज्य जिंकीन 
म्हणजे तुम्हा दोषांना स्वतंत्रपणे गज्य करता येईल. राजाराम लहान आहे. तो मला प्रिय आहे. तो स्वतः 
राज्य भोगावयास मागत नाही. तुझे गुण मोठे आहेत. प्रथ्वी मी तुझ्या ताब्यात देण्यास तयार आहे. खरे 
म्हणजे राज्य एकाचेच होऊ शकते, जशी शरीगची वाटणी होऊ शकत नाही....... 

एकस्यैकमिदं राज्यं द्वितीयएच न विद्यते। शरीरस्येव सर्वस्य न विभागो७स्य तुज्यते/ 

“.,.सी दुसरे गज्य जिंकून येईपर्यंत तू रायगडला सोयराबाईच्या सहवासात न राहाता शृंगारपूरला 
प्रपावळासुप्याचा कारभार पाहा. ”'' (पकाअनु. पृ. ५९, ६६) 

अनुपुराणकार पुढे म्हणतो, “ कारल्रीमातेने शिवाजीमहाराजांना आपल्या आंकित केले आणि 
त्यांच्या अंत:करणात ममतारूपाने प्रवेश केलेल्या पोहितेकुळात जन्मास आलेल्या अत्यंत रूपवान स्त्रीने 
राजायम नांवाच्या मुलास जन्म दिला. शिवाजीयजांना तो प्रिय झाला व मोठ्या मुलाचा ते तिरस्कार करू 
लागले. त्याच वेळी त्यांच्या पयत कल्िपुरुषाने प्रवेश केला व तो विद्वान ब्राह्मण मंत्र्यांच्या मनात राग, 
द्वेष आणि पेंड निर्माण करता झाला. तो प्रजेला छळू लागला व त्यामुळे पुनर्जन्मामुळे आप्त झालेल्या 
सुरुवातीच्या काळातील उत्नाते संपली व शिवाजीराजांच्या राज्याची अधोगती होऊ लागली. ” 

अनुपुराणकाराने सोयराबाईंच्याबद्दल व छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्याबद्दल कांही पंक्ती लिहून 
शिवाजीमहाराजांचे चारित्र्यहनन केले आहे. 

शिवाजीमहाराजांचे लग्न शके १५७२ मध्ये झाले होते. अनुपुराणकाराने हे वर्णन केले आहे 
त्यावेळी सोयराबाईचे वय चाळीसच्या पुढे होते व महाराजांचे वय ४८ वर्षाचे होते. हे वय शृंगारचेष्टेचे 
आहे का? अनुपुराणकारांची पातळी किती खाली गेली होती हे यावरून सिद्ध होते. ह्या एकाच 
गोष्टीवरून हे काव्य कवींद्र परमानंदांनी लिहिले नाही, ते त्यांच्यानंतर कोणीतरी दुसऱ्याने लिहिले आहे 
हे सिद्ध होते. 

हे झाले अनुपुराणकाराचे, आतां शिवदिग्विजय बखरकार काय म्हणतात ते पाहा - “ आपल्या 
मुलास अधिकार असावा, संभाजीस नसावा हे तिच्या (सोयराबाईच्या) मनात आले. आणि वरवर ती 


प्रकरण दुसरे ज्वलज्ज्यलनतेजस संभाजीराजा ३९ 


त्यांच्यासमोर गोडगोड बोलू लागली. तरी महाराज गरतील तर बरे असे निखालसपणे तिला वाटू 
लागले, त्यामुळे धूर्त राजांनी रामदासस्वामींजवळ दु:ख व्यक्‍त केले. सोयराबाई स्वार्थासाठी कोणतेही 
कृत्य करण्यास कमी करणार नाही. 'हस्ताक्षर पाहून करणे, तरी करावे, स्वदस्तुर असेल ते मान्य 
कराळे, चिन्हावरी जाऊ नये, ' असे शिवाजीने बाळाजी आवजीकडून सर्व किल्ल्यांवर कळविले, ” 

वरील अनुपुराण आणि शिवदिग्विजय बखर यांतील सोयराबाईंचे चित्र दुष्ट, स्वार्थी, मतलबी 
स्त्री असल्याचे दाखविले आहे. ते माझ्या मते योग्य वाटत नाही. 


महाराणी सोयराबाई 


सोयराबाई या एका लढाऊ आणि खानदानी घराण्यातील होत्या. महाराजांचे सरसेनापती हंबीरराव 
मोहिते यांच्या त्या सख्ख्या भगिनी. अहमदनगरच्या निजामशाहीतील रताजी मोहिते हे सोयराबाईचे 
पणजोबा, निजामशहाने त्यांना 'बाजी' हा किताब दिला होता तो त्यांच्या महत्वपूर्ण 
परक्रमाबद्दल ! त्यांचा मुलगा तुकोजी. त्याच्याकडे तळबीडची पाटीलकी होती. त्याची तीन मुले : 

१. संभाजी, २. धारोजी, ३. तुकाबाई 

अदिलशाहीत संभाजी आणि धारोजी नोकरीस राहिले. तेथेच शहाजीराजांचा आणि त्यांचा संबंध 
आला. सालप्याच्या घाटातील लढाईत त्यानी शहाजीराजांच्या बरोबर पराक्रम गाजविला. मोहित्यांनी 
आपली बहीण “तुकाबाई” ही शहाजीराजांस दिली आणि मोहिते हे भोसल्यांचे नातलग झाले. व्यंकोजीरजे 
हे तुकाबाईचेच पुत्र. संभाजी आणि धारोजी हे अत्यंत पराक्रमी होते. या मोहितेमामांना शिवाजीराजांनी 
एकदा कैद केले होते. (इ. स. २४ सप्टे. १६५६) त्याच संभाजी मोहित्यांच्या सोयराबाई आणि 
अनुबाई या कन्या व हंसाजी ऊर्फ हंबीरराव हे त्यांचे पुत्र. हंबीरराव मोहित्यांच्या ताराबाई ह्या कन्या. त्या 
राजारामाला दिल्या आणि 'ताराबाई' ह्यापुढे मराठ्यांच्या इतिहासातील एक 'रणमर्दिनी' स्त्री म्हणून चमकून 
गेल्या, अशा एका पराक्रमी घराण्यातील 'सोयराबाई' महाराजांच्या पत्नी, अभिषिक्त पट्टराणी होत्या. 

सोयराबाईंचे वर्णन अनुपुराणकार करतात '*- 

शाहराजस्नुषा वीर महाराज शिरोमणेः। शिवराजस्य रमणी स्मरणीयोल्लसह्ुणा।। 
सर्वार्थसाधिनी बीरकन्या मोहितवंशजा। वीरमाता वीरबंधुर्वीरव्रतपरायणा। । 

अशा थोर पराक्रमी घराण्यातील सोयराबाईंना आपला महापराक्रमी पती मेला तरी बरे होईल असे 
कसे वाटेल? संभाजीराजे तर त्यांच्या मांडीवर लहानाचे मोठे झाले होते. त्यांच्याबद्दल त्यांना असूया 
का वाटावी? केवळ सावत्रपणामुळे आपल्या मुलाला राज्य मिळावे असे वाटले काय? शिवाजी- 
महाराज हे त्यावेळी ४७ वर्षांचे होते. ते जख्ख म्हातारे झाले नव्हते किंवा त्यांना कोणताही असाध्य 
आजार जडला नव्हता, की त्यामुळे ते लवकर इहलोक सोडून जाणार होते. दुर्दैवाने असे लवकरच 
अचानकपणे काय घडले की ज्यामुळे राज्याची वाटणी करावी व राज्याचा उत्तराधिकारी आपला कोणता 
मुलगा असावा याच्या निर्णयाची गोष्ट निर्माण व्हावी ? असे काही झाले असेल हे शक्‍य वाटत नाही. 
प्रधान-मंडळ ब संभाजी यांतील संघर्ष 

साहाय्यसाध्यं राज्यत्वं चक्रमेव न वर्तते। कुर्वीत सचिवांस्तमानेषानं शृणुयान्तम। । 

- आर्य चाणक्य (कौटिलीय अर्थशाख) 
एकट्याने राज्य निर्माण होत नाही, ते एकटयाने जतन केले जात नाही किंवा त्याची वृद्धी होत 


४० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसरे 


नाही (॥॥०1/ (11110) हे सूत्र छत्रपती शिवाजीमहाराज जाणत होते. त्यांची आपल्या राज्याबद्दल 
गवॉक्ती कधीही नव्हती. साध्या सैनिकापासून सचिवापर्यंत सर्वांचाच राज्यनिर्मितीच्या कामी सह'माग 
असल्याची त्यांना जाणीव होती आणि म्हणूनच त्यांच्या पदरी असलेले अष्टप्रधान मंडळ हे कस 
लावलेल्या, तापवून-सुलाखून पारखलेल्या सोन्याप्रमाणे होते. आज्ञापत्र प्रधान कसा असावा?" ते कसे 
सांगते आहे, पाहा- 

"प्रधान म्हणजे राज्यरक्षणाचे स्तंभ, इहलोकी राज्यकृत्यसंपादनामुळें ऱपाची विश्रांती, रप्सत्ता- 
प्रसारक, प्रजापालन आणि धर्मसंरक्षणाचे अध्यक्ष, राजबंधु प्रधानापेक्षा राजेलोकांस इतर आप्त व 
अधिकोतर 'किमापि नाही ... 

रतन सरकारकून पदवी सामान्य नव्हे, रृपपदवीउपरी सरकारकून पदवी. सरकारकून म्हणजे 
कुलीन, कृतकर्फे कार्वकार्यविचक्षण, शास्त्रज्ञ राजधर्मविशारद, पापश्रीठ, निरालस्य, स्पष्टवक्ते, 
निरण्रही, निव्यर्सनी, उद्योगशील, निष्पाप, पुण्यशील, अलालुची ''.... ” 

वरील सर्व कसोटीस उतरलेले महाराजांचे प्रधान-मंडळ म्हणजे खरोखर राज्यरक्षणाचे स्तंभच 
होते. काहींची माहिती थोडक्यात पुढीलप्रमाणे- 

मोरोपंत पिंगळे : हे महाराजांचे पेशवे (मुख्यप्रधान) उत्तम प्रशासक तर होतेच पण अनेक 
युद्ध-मोहिमा त्यांनी सांभाळल्या होत्या. महाराजांचे अत्यंत विश्‍वासू आणि 'सर्वदर्शी प्रधानस्तु' असे 
त्यांचे अतिमहत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व होते. प्रतापगड त्यांनी बांधला. प्रतापगड-संग्रामात पारघाट येथील 
विनीच्या सैन्यावर त्यांनी हल्ला केला. शाहिस्तेखानाच्या मोहिमेत ते होते. आग्ऱ्याला जाताना महाराजांनी 
राज्यकारभाराची सूत्रे निळो सोनदेव, प्रतापराव गुजर व मोरोपंत यांच्यावर सोपविली होती. अशा अनेक 
मोहिमांत त्यांचा सहभाग होता. राज्याभिषेकप्रसंगी ते सिंहासनाच्या पायरीवर बसले होते. त्यांना इंग्रज 
वकिलाने त्यावेळी नजराणा दिला. त्यांच्या तीन मुद्रा प्रसिद्ध आहेत. 

(१) शिवराजेंद्रमुख्यामात्यस्य सत्यधृक्‌ । मुद्रा मोरेश्वरस्य भद्रासद्रागदायिनी। 

(२) श्रीशिवराजेंद्रहर्षनिधान, त्र्यंबकसुत मोरेश्वर मुख्यप्रधान"" 

आण्णाजी दत्तो प्रभुणीकर : हे महाराजांचे सुरनीस. राजमंडळातील मातबर व्यक्तिमत्त्व 
प्रतापगडच्या संग्रामानंतर पन्हाळगड त्यांनी फत्ते केला. १६ ऑगस्ट, १६६२ ला ते सुरनीस झाले. 
खासगीचा कारभार, पत्रव्यवहार, दफ्तर, आमंत्रण-व्यवस्था, जमिनीची पाहाणी, मोजणी, सारावसुली 
ही त्यांची कामे होती. राज्याभिषेकप्रसंगी महाराजांवर छत्र. धरण्याचा मान त्यांचा होता. महाराजांच्या 
बऱ्यावाईट प्रसंगी ते मुख्य सल्लागार होते. एकनिष्ठ अधिकारी म्हणून महाराजांच्या अंत:करणात त्यांना 
स्थान होते. इंग्रज वकील जेव्हा जेव्हा रायगडावर येत तेव्हा मोरोपंत, आण्णाजी दत्तो, राहुजी सोमनाथ 
यांना नजराणे देत. मुंबईकर आपल्या १३ मे, १६७५ च्या एका पत्रात लिहितात '*- 

आण्णाजी हा तिकडील व्हाइसरायच्या अधिकारावरचा अंमलदार असल्यामुळे व 
चतुर असल्यायुळे आपल्या दर्ज्याप्रमाणे आपला मान ठेवावा असे त्याला वाटणे 
साहजिकच आहे. तरी त्याचा योग्य मान ठेवा... ज्यांच्याशी तुम्हाला वागावयाचे आहे हे 

लोक चतुर व चौकस आहेत. 

आता सुरनिशी ते कैशी। जिचा त्रास लेखकाशी। कमाविशदार अहर्निशीं । वाहिजे धाक।। 
सर्व कचेरी, सर्व दिवाण दप्तर, सर्व खात्यातील निसिदे म्हणजे लेखक, ह्या सर्वांना सुरनिसांचा 
धाक. राज्यकारभारातील सर्व कागद सुरनिसांच्या नजरेखालून जात असत. कागदाच्या घडीपासून सर्व 


प्रकरण दुसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४१ 


सर्व कचेरी, सर्व दिवाण दप्तर, सर्व खात्यातील निसिंदे म्हणजे लेखक, ह्या सर्वांना सुरनिसांचा 
धाक. राज्यकारभारातील सर्व कागद सुरनिसांच्या नजरेखालून जात असत. कागदाच्या घडीपासून सर्व 
गोष्टी तपासल्या जात. पेशव्यांच्या शिक्क्याखाली व महाराजांचे मोर्तब रकान्यांत, महाराजांचें नांव आलें 
तर कागद फिरला. सुरनिस किंवा सचिवाने राजपत्रे होतील त्यांतील न्यूनाधिक अक्षरे, मजकूर शोध 
करून नीट करावीं व तसेच महाल परगणा ह्यांच्या हिशोबांचे शोध करावे. राजपत्रावर संमत करून 
बारचिन्ह रुजू करावे. युद्धादि प्रसंग करून राजहित करावे. 

इ.स. १६४७ पासून आण्णाजी दत्तो शिवाजी महाराजांच्याकडे होते. ते संगमेश्वरचे कुलकर्णी, 
त्यांना शिवाजी महाराजांनी २९ ऑगस्ट, १६६१ रोजी वाकेनविशी पदावर नेमले, ठेखनपेशाबरोबर 
युद्धकलेतसुद्धा ते प्रवीण होते. १० नोव्हेंबर, १६५९ रोजी शिवाजीराजे अफजलखानाच्या भेटीस 
निघाले त्यावेळी आण्णाजी दत्तो, जिजाऊसाहेब व संभाजीराजे यांच्या रक्षणार्थ राहिले. १८ 
नोव्हेबर, १६५९ मध्ये स्वत: त्यांनी पन्हाळा घेतला. ६ जानेवारी, १६६४ रोजी सुरत-लूट प्रसंगी 
ते महाराजांच्या बरोबर होते. १८ जून, १६७३ रोजी प्रतापरावांच्या बरोबर आण्णाजी दत्तो होते. 
इ.स. १६७४ मध्ये ते फोंड्यावर गेले. त्यात त्यांना अपयश आले. पुढे त्यांनी फोंडा घेतला. 
आग्राप्रसंगी राजगडावर राजांचे आधारस्तंभ म्हणून ते राहिले. राज्यभिषेकप्रसंगी अंतर्गत व्यवस्था 
त्यांच्याकडे होती. सालीना १० हजार व मासिक ३ हजार असा त्यांना तनखा होता. चेऊलपासून 
दाभोळ, राजापूर, कुडाळ, बांदे, फोंडा, अंकोला हा प्रदेश त्यांचे अख्त्यारीत होता. सामानगड 
त्यांनी बांधला. तिथली सबनिशी व रत्नागिरी तालुक्याचे देशपांडेपण त्यांच्याकडे होते. 

आण्णाजी दत्तो यांचा शिक्का अष्टकोनी - श्री । शिवचरणी निरंतर दत्तपुत अनाजीपंत/ तत्पर 

त्यांचा लेखनसीमा शिक्का (लहान अर्धवतुळाकार) - लेख। नांवधिरे । धत्ते/ 

रामचंद्रपंत : रामचंद्र निळोपंत भादाणेकर (बावडेकर). शहाजीराजांपासून निकटवर्ती असलेल्या 
सोनोपंत डबीरांचे नातू, पंतअमात्य निळो सोनदेव यांचे कनिष्ठ पुत्र. निळो सोनदेव हे समर्थ-शिष्य होते. 
रामचंद्र निळकंठांची मुंज समर्थांच्या मांडीवर लागली होती. आबाजी सोनदेव यांचे हे पुतणे. आपले 
वडील आणि चुलते आबाजी सोनदेवांप्रमाणे हेसुद्धा जमाखर्च, दफ्तर इ. बाबी सांभाळत होते. 
रामचंद्रपंतांनी पुरंदर जिंकण्याची कामगिरी केली होती. राज्याभिषेकप्रसंगी दधिपूर्ण ताप्रकलश घेऊन उभे 
होते. मोरोपंत पेशव्यांचे ते जावई. पुढे राजारामाच्या कारकीर्दीत ते 'हुकुमतपन्हा' झाले. राजाराम 
महाराजांच्या कारकीर्दीत त्यांचे कर्तृत्व विशेष दिसून आले. रामचंद्रपंतांची 'आज्ञापत्रे' म्हणजे प्रशासकीय 
कामाचा 'मार्गदर्शक' होय. रामचंद्रपंतांबद्दल केशवपंडितांनी म्हटले आहे -" 

तस्मात्स्वीयं राजधुरं रामचंद्रं धुरन्थरे। अनाहार्ये रामभक्तं विशवास्ये वीरसम्मीते। 
शौयौदार्यगुणोपेते यशस्विनी महीपति। अमात्य नीलकंठस्य संस्थापय प्रभो।। 
तत्कालीन एक मुसलमान कवी हाशमी रामचंद्रपंतांबद्दल म्हणतो -'“ 
'ज्यू रामचदर आय पर राम्या (राजाराम महाराज)का होए काम सब/ .....हाशमीकृत गझल 
(दिवाने हाशमी) 
अर्थ : रामचंद्रपंत असल्यावर राजारामाची सर्व कामे होतात. 
दत्ताजी त्र्यंबक : वाकनीस किंवा वृत्तलेखक. सुरतेच्या दुसऱ्या मोहिमेत त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग 


श्रे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसरे 


होता. आग्य्याच्या पेचप्रसंगात महाराजांना व संभाजीस बाहेर काढण्याची बहुमोल व जोखमीची कामगिरी 
त्यांनी बजावली होती. 

सोनोपंत डबीर : शिवाजीमहाराजांना लहानपणापासून घडविण्याचा, पालकत्वाचा मान यांचाच, 
शहाजीराजांपासुन सेवेत. यांचे चिरंजीव निळो सोनदेव आणि आबाजी सोनदेव. 

निराजी रावजी : महाराजांचे न्यायाधीश. आग्ऱ्याला महाराजांजवळ सावलीसारखे उभे राहिले, 
आग्य्याहून सुटकेच्या कारस्थानात त्यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली. यांचे चिरंजीव प्रल्हाद निराजी, 

रघुनाथपंडित : पुरंदरच्या वाटाघाटीत ते होते. आग््यालासुद्धा महाराजांबरोबर ते होते. 

अनुपुराणकार त्यांचे बद्दल लिहितो,'* 

श्रीमान पंडितराजो य:। शिवराजप्रियंकरः। रघुनाथ इति ख्यातो। विद्यासागरपारग: । 

याशिवाय गंगाधरपंत, वासुदेवपंत, हिरोजी फर्जद, मानाजी मोरे, नेतोजी पालकर, प्रतापराव 
गुजर, हंबीरराव मोहिते, बाळाजी आवजी चिटणीस या सर्व व्यक्ती महाराजांच्या अंत:करणातील ठेवी 
होत्या. अशा तोलामोलाच्या अत्यंत शूर, मुत्सद्दी, प्रामाणिक, स्वामिनिष्ठ प्रधान-मंडळातील व्यक्‍तींना 
लबाड, स्वार्थी, धूर्त, मत्सरी अशी विशेषणे अनुपुराणकार लावतो. 'संभाजी मात्र प्रतापी आणि 
स्ववुद्धीने चालणारा असल्याने मंत्र्यांना सहन होत नाही.' अशी वाक्ये शिवाजीराजांच्या तोंडी अनुपुराणकार 
घालतो, याचे आश्‍चर्य वाटते! आपल्या स्वामींच्या प्रत्यक्ष मुलाचा मत्सर मंत्री करतील का? तसेच 
काही घडले तरच त्यांचे मनात तशी अनादराची भावना निर्माण होईल. 

पुढे राजाराममहाराजांच्या कारकिर्दीत केशवपंडितांनी प्रधान-मंडळाची केलेली स्तुती पाहा- 

पालितं वीरमुख्येयच्छी शिवप्रमुखैनृपै:। मोरेश्वरप्रभूतिभिः प्रधानपुरुषैरिदम्‌। । ५७॥। 

सप्तांगसहितं राज्यं पराभेद्यं समृद्धिमत्‌। इदानीं मंगविकलं पालयामि कथंत्विदम्‌॥। ५८ । । 

अर्थ : श्रीशिवाजीराजांनी आणि मोरेश्‍वर प्रभृती प्रधानांनी व वीरांनी रक्षण केलेले हे सप्तांगडुक्‍्त 
शत्रूला अजिंक्य, भरभराट पावलेल्या परंतु आता विस्कळीत झालेल्या अशा या राज्याचे मी रक्षण कसे 
करू>"* 
महाराजांचा राग 

शिवाजीमहाराज हे आचरणाचे बाबतीत अतिशय सुशील होते, त्यांच्या जीवन-चरित्रात त्यांना 
कोठेही असा डाग लागला नाही. त्यांची निंदानालस्ती करणाऱ्या मुसलमान इतिहासकारांनीसुद्धा त्यांच्या 
चारित्र्याची प्रशंसा केली आहे. 

त्यांच्या प्रशासनात अशा तर्‍हेच्या गैरवर्तन करणाऱ्यास त्यानी कडक शिक्षा केल्याची अनेक 
उदाहरणे आहेत. आपल्या मुलाच्या हातून घडलेल्या असदवर्तनाबद्दलच्या बातमीने त्यांना धक्का 
बसल्यास नवल नाही! क्रोध अनावर झाल्यास गैर नाही. अशा बाबतीत ते अत्यंत कडक होते, अशा 
गुन्हेगाराला दया दाखविण्याचा त्यांचा स्वभाव नव्हता. 

बालवयातच त्यांनी 'बदकर्म' करणाऱ्या रांझ्याच्या पाटलाचे हातपाय कलम करण्याची शिक्षा 
दिली होती. नंतर बेलवाडीच्या सावित्रीबाईशी गैरवर्तन करणाऱ्या शखोजी गायकवाडाला त्यांनी पन्हाळ्याच्या 
अंधारकोठडीत पाठविले होते. 


प्रकरण दुसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४३ 


परस्त्री मातेसमान मानणाऱ्या आचारशील, विचारशील, धर्मशील, सुशील राजास राजपुत्राकडून 
एखाद्या मंत्र्याच्या नात्यातल्या मुलीशी दुर्वर्तन झाल्याचे समजल्यावर काय वाटले असेल? ही गोष्ट 
सहनशीलतेच्या पलीकडील नाही कां? 

त्या काळात स्त्रियांची विक्री केली जात असे. अनेक विवाह करणे, रखेल्या ठेवणे यास प्रतिष्ठा 
होती, पण परस्त्रीवर बळजबरी करणे ही गोष्ट समाजाला मान्य नव्हती. त्याकाळी वर्णव्यवस्थापण 
काटेकोर होती. त्यामुळे वरिष्ठ वर्णाचे स्त्रीशी कनिष्ठ वर्णाने केलेला विवाह किंवा अत्याचार समाजास 
मान्य नव्हता, किंबहुना असे प्रेमसंबंधसुद्धा सामाजिक चौकटीत बसत नव्हते. 

महाराज बहुक्रोधित झाले, आपण आता कर्नाटक-मोहिमेवर जाणार आहोत, आपले गैरहजेरीत 
आणखी काही गैरप्रकार होऊ नयेत, सोयराबाई किंवा मंत्रिगण यांच्याशी कोणताही संघर्ष वाढू नये 
यासाठी संभाजीराजांना त्यांच्या सासुरवाडीकडील प्रभावळीचे सुभेदारपदी पाठविण्याचा त्यांनी निर्णय 
घेतला. 

आता काही प्रश्‍न निर्माण होतात ते असे. 

(१) महाराजांनी संभाजीराजांना कर्नाटक-मोहिमेस कां नेले नाही? 

(२) अनुपुराणकर्त्याचे म्हणण्याप्रमाणे, सोयराबाईच्या अंगात कली अवतरला आणि ब्राह्मण 
मंत्र्याचे आणि शंभुराजांचे वितुष्ट असल्यामुळे त्यांना शृंगारपूरला पाठविले, हे योग्य आहे कां? 

(३) दुर्वर्तनाचे आरोप झालेल्या कालात संभाजीराजे रायगडावर होते कां? 

वरील सर्व गोष्टींची उत्तरे आपल्या चिंतनातून देण्याचा यथाशक्ति प्रयत्न करतो. 

१. महाराजांनी कर्नाटक-मोहिमेवर संभाजीराजांना का नेले नाही? 

आग्य्याच्या भेटीचे वेळी संभाजीराजे अवघे ९ वर्षांचे होते. त्यावेळी त्यांना शिवाजीमहाराजांनी 
मोगल मनसबदार करून आपल्या बरोबर नेले होते. पण आता माझ्या तर्काप्रमाणे शिवाजीमहाराजांचा 
संभाजीराजांबद्‌दलचा क्रोध ओसरला नसावा आणि त्याला आपले नजरेसमोर नको; किंवा त्याचा 
अपराध पोटात घालण्याचा पक्षपात केल्याची भावना प्रधान-मंडळात किंवा रयतेत निर्माण होऊ नये 
असे वाटले असावे, आणि म्हणून त्यांनी त्यांना कर्नाटक मोहिमेवर नेले नसावे. 

२. अनुपुराणकर्त्यांने सर्व घटना संभाजीराजांच्या कारकिर्दीत लिहिल्या असून तो त्यांचा पूर्ण 
पक्षपाती आहे. 'अनुपुराण' हे चारणकाव्य असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. तो सोयराबाईच्या 
अंगात कली अवतरला म्हणतो, तर मंत्र्यांना बदनाम करतो, प्रधान-मंडळ हे काय वकुबाचे होते हे वर 
लिहिलेच आहे. मंत्र्यांचा सल्ला महाराज जरूर घेत होते, पण त्यांच्या चुकीला ते कधीही माफ करीत 
नव्हते. मग तो मंत्री किंवा अधिकारी कोणत्याही वर्णाचा किंवा जातीचा असो. 

त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. उदा.: जिवाजी विनायक, सुभेदार प्रभावळी यांना १८ जानेवारी१६ ७५ 
ला लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणतात. ब्रा ह्मण म्हणून कोण मुलाहिजा करतो?**' हे पत्र सुद्धा संभाजीराजांच्या 
दुर्व्तन घडलेल्या सुमाराचेच आहे. दुसरे उदाहरण म्हणजे अफजलखानाचा वकील कृष्णाजी भास्कर 
कुलकर्णी” यास शिवाजीमहाराजांनी ठार मारले हे प्रसिद्धच आहे. 

त्यांना उच्चवर्णीयाबंद्दल आदर होता पण त्यांचे अपराध पोटांत घालणे किंवा त्यांचे तंत्राने 
चालणे ह्या गोष्टी त्यांनी कधीही सहन केल्या नाहीत. त्यांच्याबद्दल असे लिहिणे म्हणजे शिवाजी- 
महाराजांचा अपमान नाही का? 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसरे 


"प ्ब्ट गराप्रु््म ग! 
1९१7१५०५०४ लट गि ४ छम 


"मरणस्तशातयतिणीरपिकारणीफय 
उॅनव््रयपेप्रशछुप्ररीपेकप्रीणणीप्मारथरा 
'प्वख्ाणेरिन्ण्णीपणयकपे0ेक्रिणिए्णीय 
"छे्ंगयगणिणल्ण्क मर्तत्गो पसे 
शल्म्रखकैतययाशी णैकतगटफशीचक न्य 


"पाप्दे्णी एयुआकेस्मेरल्यलपनापुन्ीीे- 
र पशन वही 


'जनेम्यीव्हिकिकप्ण्णपप्रा यफनग्परध्रे 
"कगक्ण*कीपगय्रष्गिय्मिळप्फ्एफस्र 


८७८८८८4 
जह णी 


४1) 


हम कलत अन्य 


यनीप्रहीरेष्नेध्व्येनबूशिपनोेष्ण्गेफख 
ज्ीयंटीणीघ्ीधीड्रिऐेणे लीप्दिफचपार्ध्य 


प्रभावळीचा ब्राह्मण सुभेदार जिवाजी विनायक याने कामात कसूर केल्याबद्दल 
छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी त्यास खरमरीत पत्र लिहून ताकीद दिली. 
(पुराभिलेखागार, कोल्हापूर यांच्या सौजन्याने) 


प्रकरण दुसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४५ 


संभाजीराजे बुधभूषणम्‌ च्या १४ व्या £छोकांत मंत्र्यांची स्तुती करतात. '' 
विद्वदहैदिक वैद्य वर्यगणकैराद्योश्‍च समन्मंत्रिभिः । 

अर्थ : वंशपरंपरेने चालणारे मंत्री प्रामाणिक आहेत. 

अनुपुराणकार संभाजीराजांच्या तोंडी 'हे पाहा लबाड मंत्री आले?” असा नाट्यसंवाद घालतो. 
केवळ मंत्री आणि संभाजीराजे यांच्यात आलेल्या वितुष्टामुळे शिवाजीमहाराज संभाजीराजांना शृंगारपू रला 
पाठविणार नाहीत. 

मंत्र्यांच्या प्रमाणेच शिवाजीमहाराज हे पत्नीच्या सल्ल्याने वागणारे नव्हते. जिजाऊसाहेब असत्या 
तर त्यांनी त्यांचा सल्ला ऐकला असता. त्या ठिकाणी त्यांचे ममत्व जागृत झाले असते. पण 
सोयराबाईच्या पुढे नमण्याचा, तिच्या सल्ल्याने वागण्याचा शिवाजीमहाराजांवरील हा आरोप शिवाजी- 
महाराजांच्या जाणतेपणावर चिखलफेक करण्यासारखा वाटतो. 

अनुपुराणकार हा संभाजीराजांवर ललित साहित्य निर्माण करणारा पहिला ललित लेखक तर 
नाही ना! संभाजीराजांच्यावर पुढे जे ललित लेखन झाले त्याच्या आद्यपणाचा मान त्याला मिळतो. 

संभाजीराजांस प्रभावळीचा कारभार पाहाण्यास शृंगारपूरला पाठविणे म्हणजे वनवासास पाठविणे 
असा अर्थ आहे का? 

३. दुर्वर्तनाचे आरोप झाले त्यावेळी संभाजीराजे रायगडावरच होते. 

खालील कालपट पहा- 

मार्च (दुसरा आठवडा) 


शिवाजी महाराज फोंड्याच्या मोहिमेवर गेले. 


१७ एप्रिल, १६७५ - शिवाजीमहाराजांनी फोंडा किल्ला जिंकला.* 
२५ मे पूर्वी - कोद्रा व कारवार घेतले." 
त्यासुमारास शिवाजी महाराजांचा मुक्काम अंकोल्याजवळ होता." 
११ जून १६७५ - याच सुमारास शिवाजीमहाराज रायगडावर आले. १ 
११ नोव्हेंबर १६७५ - सातारा स्वराज्यात आला."* 


त्यानंतर कांही दिवसांनी शिवाजी महाराज साताऱ्यास गेले (नोव्हेंबरअखेरीस). ते तेथे मस्तकशूळाने 
साधारणपणे १॥ महिना आजारी होते. जानेवारी १६७६ च्या पहिल्या आठवड्यात ते परत रायगडावर 
आले.“ शिवाजी महाराज मार्च १६७५ च्या दुसऱ्या आठवड्यापासून ते जून १६७५ पर्यंत रायगडावर 
नव्हते. या काळातच त्यांच्या गैरहजेरीत संभाजीराजांकडून काहीतरी घडले. कदाचित तशी अफवा 
पसरली असावी. 

मल्हार रामराव चिटणीस यांनी शीतळागौरीच्या हळदीकुंकवाच्या समारंभाच्या वेळी ही गोष्ट 
घडल्याचे लिहिले आहे.'' शीतळादेवी किंवा चैत्रगौरीचा हळदी कुंकू समारंभ साधारणपणे चैत्र शुद्ध ३ 
ते वैशाख शुद्ध ३ (अक्षयतृतीया) या कालखंडात करण्याची परंपरागत पद्धत आहे. चैत्रगौरी चैत्र शुद्ध 
३ ला बसवितात व त्यानंतर अक्षयतृतीयेपर्यंत हळदीकुंकू समारंभ करतात. शिवाजीमहाराजांच्या 
गैरहजेरीचा कालखंड मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुरू होतो. 

११ मार्च ते १० एप्रिल या कालखंडात हा शीतळादेवी हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम झाला व 
त्यावेळी संभाजीराजांकडून अनिष्ट गोष्ट घडली. नोव्हेंबर, १६७५ च्या शेवटी शिवाजीमहाराज 


चि ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसो 


साताऱ्यास गेले व आजारी पडले. कदाचित वरील गोष्टीच्या मानसिक तणावामुळे ते आजारी पडले 
असावेत अशी शक्‍यता वाटते. त्यानंतर १७ जानेवारी, १६७६ ला इंग्रजांच्या पत्रांतून शिवाजी- 
महाराजांच्या मृत्यूची व संभाजीराजांच्या गैरवर्तनाची बातमी गेली.'* ६ सप्टेंबर, १६७६ ला ऑस्टिन 
हा इंग्रज वकील रायगडावर आला. तो शिवाजी महाराजांना भेटला त्यावेळी, “अधिकारी व युवराज 
संभाजी तेथे होता,' असे तो लिहितो.'' 

आश्‍विन दशमी शके १५९८ म्हणजेच विजयादशमी शिवाजीमहाराज कर्नाटक-मोहिमेस गेले. 
वरील कालपटाचा विचार करता एप्रिल, १६७५ मध्ये संभाजीराजे रायगडावर होते. शिवाजीमहाराज 
फोंड्याच्या, कारवारच्या मोहिमेवर होते ते मार्च ते जून या काळात रायगडावर नव्हते. त्यांच्या 
अनुपस्थितीतच संभाजीराजांचा पाय वाकडा पडला. अनुपुराणकर्त्याने ही गोष्ट पूर्णपणे झाकली आणि 
सावत्रपणाचा आणि मंत्र्यांच्या द्वेष ही कारणे पुढे करून संभाजीराजांचे दोष तर झाकलेच पण 
शिवाजीमहाराजांसारख्या जाणत्या राजाला मंत्र्यांच्या हातचे बाहुले आणि पत्नीच्या ममतेचे बळी ठरविले 
हे शिवाजीराजांसारख्या युगपुरुषाचे चारिओ्यहनन करणे चुकीचे आहे! 

जेधे शकावलीतील नोंद - संभाजीयजे १ नोव्हेंबर, १६७६ रोजी संगारुरास जाऊन राहिले 
होते. अनुपुराणकार शिवाजीमहाराजांचे उद्गार लिहितो '... हे वत्सा, माझे आज्ञेप्रमाणे सर्व प्रभावलीचा 
कारभार कर. रायगडावर सध्या तुझ्याविरुद्ध कली मातला आहे. तेव्हा तेथे तुझ्याविरुद्ध असणाऱ्यांच्या 
जवळ राहाणे तुला हितावह नाही.”** 

संभाजीराजांना शृंगारपुरास जाण्याची आज्ञा शिवाजीमहाराजांनी दिली आणि रायगडाचा कारभार 
राहुजी सोमनाथ यांच्याकडे सोपविला.*' 


शिवाजीराजांचे कर्नाटक- मोहिमेस प्रयाण 

छ. शिवाजीमहाराजांनी आपल्याबरोबर ४० हजार पायदळ आणि २० हजार घोडदळ घेतले 
होते. त्यांच्याबरोबर आनंदराव, मानाजी मोरे, बाजी सर्जेराव, येसाजी कंक, सरफोजी गायकवाड, 
सूर्याजी मालुसरे, धनाजी जाधव, बाळाजीपंत हे होते. हंबीरराव दुसऱ्या मार्गाने गेले. रायगडच्या 
उत्तरेकडील व दक्षिणेकडील प्रदेशावर मोरोपंत व आण्णाजी दत्तो यांना नेमले. दत्ताजीपंतांकडे कर्नाटक 
प्रदेश सोपविला आणि ६, ऑक्टोंबर १६७६ला शिवाजी महाराज कर्नाटक-मोहिमेसाठी दक्षिण दिग्विजया- 
साठी रायगडाहून बाहेर पडले. रायगडाची जबाबदारी राहुजी सोमनाथ या विश्‍वासू आसामीकडे सोपविली. 

राहुजी सोमनाथ : स्वराज्याचे “पहिले प्रतिनिधी' राहुजीपंत झाले. राहुजी म्हणजे रावजी 
सोमनाथ ही व्यक्‍ती काय दर्जाची होती याचा विचार केल्यास शिवाजीराजांची कर्तबगार आणि विश्‍वासू 
माणसांच्या कर्तृत्वाचे चीज करण्याची पद्धत किती अचूक होती हे ध्यानात येते. 

आग्र्‍्याला जाताना जिजाऊसाहेबांच्या मदतीस त्यांनी ज्या महत्त्वाच्या व्यक्‍ती ठेवल्या होत्या, 
त्यांत मोरोपंत पेशवे, निळोजीपंत मुजुमदार, दर्यासारंग आणि राहुजी सोमनाथ हे होते. शिवाजी महाराज 
आग्र्‍्याला गेल्यावर फोंड्यावर पहिल्या वेढ्याच्या वेळी राहुजीपंत तळकोकणात खंबीरपणे उभे होते. 
आदिलशहाकडून रांगणा किल्ला त्यांनी मिळविला. इ.स. १६६७ मध्ये संभाजीराजे शहाजाद्याकडे 
मोगली मनसबदार म्हणून गेले, त्यांच्याबरोबर निराजीपंत व राहुजीपंत होते. वऱ्हाडच्या लुटीच्या वेळी 
राहुजीपंत होतेच, बाजी घोरपड्यांवर केलेल्या चालीच्या वेळी शिवाजीमहाराजांबरोबर ते होते. राहुजीपंत 


प्रण दुसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४७ 


हे कुडाळच्या सुभ्याचे सुभेदार झाले. ३ मे, १६७३ ला शिवाजी महाराजांनी त्यांना कुडाळ मोहिमेवर 
पाठविले. 
११ डिसेंबर, १६६९ ला औरंगजेब एका पत्रात लिहितो, 
“सीवाच्या बिरादरीचे चार अधिकारी शाही चाकरीतून दूर गेले. (प्रतापराव, 
आनंदराव, निराजीपंत, राहुजी सोमनाथ) 
राज्याभिषेकप्रसंगी हेन्री ऑक्झिंडन याने राहुजी सोमनाथ यांना नजराणा दिला होता. '२ पामऱ्या 
किंमत ७० रुपये.' 
अशा अत्यंत कर्तगगार आणि विश्‍्वासपात्र असामीकडे शिवाजीमहाराजांनी रायगडचा कारभार 
सोपविला. प्रत्येक कर्तबगार माणसाच्या गुणांचे चीज करण्याची शिवाजीमहाराजांची पद्धत होती, 
त्यानुसार कर्नाटकमोहिमेवर जाताना रायगडचे - स्वराज्याचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांचा बहुमान केला. 
त्याच राहुजीपंतांना अनुपुरणकर उपहासाने 'राह'ची उपमा देतो! 


शृंगारपूर व शाक्तपंथ 


संभाजीराजे १ नोव्हेंबर १६७६ ला शंंगारपुरात प्रभावळीचे सुभेदार म्हणून दाखल झाले. 
त्यांच्याबरोबर विश्‍वनाथ यास खासा म्हणून शिवाजीमहाराजांनी दिला होता. युवराजांची पत्नी येसूबाई 
व दुसऱ्या पत्नी दुर्गाबाई व भगिनी त्यांच्या बरोबर होत्या. शृंगारपूर हे ठिकाण रत्नागिरी जिल्ह्यातील 
संगमेश्‍वर तालुक्‍यात संगमेश्वरापासून १२ कि.मी. अंतरावर आहे. दक्षिण कोकणाचा प्रभावळी हा 
सुभा. त्याचे मुख्यालय शुृंगारपूर. सुर्वे घराण्याचे तेथे वास्तव्य होते. सूर्यराव सुर्वे ही त्या घराण्यातील 
एक मातबर व्यक्‍ती तेथे राजाप्रमाणे राहात होती. जावळीच्या चंद्रराव मोऱ्यांसारखाच तेथे त्याचा रुबाब 
होता. शृंगारपूर आणि प्रभावळी येथून तो आपल्या जहागिरीचा कारभार पाहात असे. गर्द झाडीने आणि 
डोंगरदऱ्यांनी वेढलेला हा अत्यंत दुर्गम असा प्रदेश होता. त्याच्यावर कोणाची चाल करण्याची हिंमत 
नव्हती. सूर्यराव सुर्वे आदिलशाहीचा एकनिष्ठ सेवक होता. शिवाजीराजांनी इ.स. १६६१ मध्ये त्यास 
स्वराज्यात येण्यासंबंधी विनंती केली. प्रथम तो कबूल झाला आणि मी आपला '"क्रीत पुत्र आहे. 
(विकत घेतलेला मुलगा) असे सांगितले. पण त्याने शब्द पाळला नाही. स्वराज्यापेक्षा आदिलशाहीची 
चाकरी आणि गुलामगिरी त्यास अधिक प्रिय वाटली मग शिवाजीमहाराजांनी तानाजी मालुसरे आणि 
पिलाजी नीळकंठराव सरनाईक यांना त्याच्यावर पाठविले. सूर्ययव पळून गेला. शिवाजीमहाराजांनी 
शृंगारपूरला त्यांच्या वाड्यात जाऊन त्याची गादी लाथेने उडवून दिली. २९ एप्रिल १६६१ ला हा भाग 
स्वराज्यात आला. तेथे त्र्यंबक भास्कर हे सुभेदार झाले, त्यानंतर पिलाजी नीळकंठराऊ सरनाईक आणि 
त्यानंतर रघुनाथ बल्लाळ अत्रे हे सुभेदार पदावर आले. हा भाग संभाजीराजांच्या सासुरवाडीचा होता. 
शिवभारतकार कवींद्र परमानंद त्या भागाचे वर्णन करतात - 

उंच उंच शिळा असलेले पर्वत, गगनाला गवसणी घालणारी वृक्षराई आणि सर्पाच्या अनेक 
जातीची वस्ती, वृक्षांच्या ढोलीत असलेल्या पुबडांचे घूत्कार, नर्तन करणारे मोर, कोटरांतून डोकावणारी 
राघू मैना, उड्या मारणारी वानरे, रानडुकरे, गवे, लांडगे, वेळूच्या बेटात लपलेले वाघ, वारूळ 
उकलणारे कोल्हे, भयानक उंच उंच कुट्या असे भयानक शुंगारपूर म्हणजे हल्ले चढविण्यासाठी असलेले 
अवषड ठिकाण. 


४८ ज्यलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसरे 


शंंगारपूर हे जसे निबीड अरण्याने वेढले होते तसेच ते त्या भागात राहाणाऱ्या कऱ्हाडे व्राह्मण 
वर्गातील शाक्तपंथीय तंत्रमार्गाने ग्रासले होते. बंगाल काशीहून ही विद्या पारंगत केलेले काही अध्वर्यू या 
ठिकाणी मठ स्थापून राहिले होते. त्यांपैकी 'शिवयोगी' नांवाचा एक त्राह्मण पश्‍चिम बंगालमधील 'राधा' 
या नगरातून 'सिद्धयोगी' यांजकडून तंत्रोपासना शिकून आला होता. आपल्या 'भागात - शृंगारपूर येथे 
येऊन त्याने मठ स्थापन केला. तेथे गणेश अनंत जांभेकर व केशव उपाध्याय हे कऱ्हाडे व्राह्मण त्यास 
मिळाले व 'शृंगारपूर' हे शाक्तपीठ तयार झाले,'* संभाजीराजांचा या पंथातील तो गुरू झाला. संस्कृत 
भाषेचा अभ्यासक आणि जाणकार, कवी, संगीतातला जाणकार, शास्त्रार्थाचा अर्थज्ञ असा बहुगुणी 
पंडितांच्या योग्यतेचा युवराज या तंत्रमार्गी शाक्तपंथाकडे नकळत ओढला गेला. वातावरणाचा, संगतीचा 
परिणाम, युवकाच्या चित्तास आडवाटेला घेऊन चालला! 

संभाजीराजांचे चित्तोदक या शाक्तपंथी वामाचारी उदकात मिसळले आणि त्याचे विषात रूपांतर 
होऊन अखेरपर्यंत ते हलाहल त्यांना दाहक ठरले ! 

प्रभावळी सुभ्याचा कारभार चालू असतांना ते नियमित व्यायाम करू लागले. कामंदकीय 
नीतिसार, इतिहास यांचा अभ्यास केला. अष्टादश पुराणे श्रवण केली. केशवपंडित हे त्यांच्याबरोबर 
होते. ९ १कलमी बखरीत अशी नोंद आहे की, श्रीधरपुरी (शृंगारपूर) पढावयास उमा पंडित ठेविले 
होते. 101 
शाक्तपंथ 

शिवाजीराजांचा दुसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी नावांच्या शाक्तपंथीय उपाध्यायांनी केला हे मागे 
सांगितले आहेच. त्याचवेळी शिवशाहीत हा पंथ शिरला पण तो रुजला नाही. रायगडावर त्यास 
लोकप्रियता आणि राजमान्यता मिळाली नाही. कारण रायगडावरील सर्व मंडळी सनातनी व वैदिक 
मार्गाची होती. 

वेदान्त म्हणजे धर्माचा गाभा. धर्माचे स्वरूप हे स्थलकालपरिस्थितीनुरूप ठरत असते. त्यात 
कितीही पंथ आणि पोटशाखा निर्माण झाल्या तरी मूळ तत्त्वज्ञान व दार्शनिक तत्त्व कायम राहाते, हे 
हिंदुधर्माचे वैशिष्ट्य होय. प्रत्येक पंथाने आपल्या साधनेतील, मोक्षप्राप्तीसाठी वेगवेगळ्या अनुष्ठान- 
पद्धती सांगितल्या आहेत. शाक्तपंथ हा त्यांपैकीच एक. 

त्याच्या दोन शाखा - (१) दक्षिणाचारी (२) वामाचारी. ही विद्या वेदांच्या उगमापासूनची म्हणजे 
अति सनातन अशी आहे. तशी ती साधना 'वेदात्मक शास्त्र' इतकी प्रतिष्ठेस पोहोचली. वेदाध्ययन फक्त 
ब्राह्मणांनाच करता येत होते. पण तंत्रसाधना करण्याची सर्व वर्णांना मोकळीक होती. 

विषाचाच उपयोग विष उतरविण्यासाठी करावयाचा या तत्त्वावर म्हणजे दुराचारातून सदाचार 
आणि मोक्षप्राप्ती करावयाची अशी ही उलटी साधना-पद्धती. यातूनच द्वैत आणि अद्वैत यांच्यापेक्षा 
वेगळे परमोच्च कोटीतील परमेश्वरस्वरूप पाहाण्याच्या अनुभूतीची प्राप्ती हे या तंत्रशास्त्राचे मूळ उद्दिष्ट. 
रूढ अध्यात्ममार्गापेक्षा ते अगदी वेगळे आहे. वैदिक मार्ग योगसाधनेच्या माध्यमातून शिव आणि 
शक्तीचे ऐक्य घडवितो. वारकरी संप्रदाय नामसंकीर्तनातून मोक्षप्राप्ती साधतो. शाक्तपंथ म्हणजे मानवाच्या 
दैनंदिन जीवनावर वेगवेगळ्या प्रक्रिया घडवून काही वामाचारी मार्गातून साधना प्राप्त करणे होय. हा 
मंत्रसिद्धीचा वेगळा मार्ग आहे. त्यासाठी पंचतत्त्वे सांगितली आहेत - 


पम दुस्रे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ड९ 
य क स सा ह सय 
(१) मद्यप्राशन, (२) मांसाशन, (३) मत्स्याशन, (४) वेगवेगळ्या स्थितींत बेठक आणि 
(५) मैपुन - स्थोगमन (शक्‍यतो परस्ग्रोगमन) 
अशा स्थितात देवतेची पूजा बांधावयाची आणि आपल्या मनाचे व देहाचे पूर्ण नियमन करावयाचे 
अण शेवटी अंतिम सत्यापर्यंत पोहोचावयाचे, हे अत्यंत अवघड तत्त्वज्ञान शाक्तपंथाने सांगितले आहे. 
सत्त्व, रज व तम या तीन गुणांवर दिव्यभाव, वीरभाव, आणि पश्युभाव अशा क्रमाने साधना 
7प्त होते आणि त्यासाठी पंचतत्त्वाचे म्हणजे पंचाकारसेवन हे आवश्यक असते. त्याला 'कुलाचार' 
असे ते म्हणतात. 
“कुलाचारं' विना देवी शक्त्तिमंत्रो न सिद्धिदः । 
तस्मात्‌ कुलाचाररत: साघयेत्‌ हाक्तिसाधनम्‌ ।। 
अर्थ : शक्तिसाधनेसाठी कुलाचाराविना मंत्रसिद्धी होत नाही, तेव्हा कुलाचार आवश्‍यक आहे. 


पशुभाव  - तमोगुण - पंचाकाराचे प्रतीकात्मक सेवन 
वीरभाव  - रजोगुण - पंचाकाराचे प्रत्यक्ष सेवन 
दिव्यभाव  - सत्त्वगुण - विरक्त अवस्थेतून परमतत्त्वाचे दर्शन - मोक्ष 


याप्रमाणे त्रिगुणभाव व त्यातून शेवटी दिव्यभावाकडे जाणे हे अतिअवघड काम या पंथाने 
सांगितले आहे. त्यातून आठ सिद्धी प्राप्त होतात, त्यापैकी अणिमा, गरिमा, अधमा, वगेरे त्यांतूनच 
शरीणची अवस्था लहानात लहान आणि मोठ्यात मोठी अशी करता येते. दूरदर्शन, दूरश्रवण, अदृश्य 
होणे, आकाश-श्रमण इ. गोष्टी साध्य होतात. थोडक्यात हा पंथ फलाचे उद्दिष्ट डोळ्यांपुढे ठेवून 
उपासना करणारा पंथ होता, निदान त्याचा अर्थ तसा लावला गेला. 
पशुभाव आणि वीरभावापर्यंत साधक पोचले; पण त्यांना दिव्यभावाची प्राप्ती झाली नाही. वरील 
गोष्टी करताना कर्मकांडाला अतिमहत्त्व प्राप्त झाले. रजोगुणात्मक अवस्था ही मुक्त वामाचार आणि 
स्वैशचाराची सनद झाली. समजण्यास कठीण, आचरण्यास अति अवघड अशा ईशवरप्राप्तीच्या ह्या 
मार्गास शाक्तपंथीयांनी विकृत स्वरूप दिले आणि तो पुढे अप्रिय झाला. 
पूर्वीच्या शैव, शाक्त, वैष्णव, सोर, गाणपत्य या पाचही उपासकांचे एकीकरण होऊन शिव व 
शाक्त यांची उपासना सुरू झाली. बौद्धांनी त्यास स्री आणि पुरुष असे स्वरूप दिले. आणि त्यास 
वामाचाराचे स्वरूप प्राप्त झाले."* 
महाराष्ट्रातील संतमहंताचा साधासोपा मोक्षप्राप्तीचा विचार शतकानुशतके महाराष्ट्रीयांच्या मनावर 
बिंबला होता. संत ज्ञानेश्‍वर एकनाथादी संतानी तो महाराष्ट्राच्या घराघरांत पोहोचविला होता. आणि संत 
तुकोबाराय आणि समर्थ रामदासस्वामी तर शिवशाहीत त्याचा डांगोरा पिटत होते. 
बनारसमधील वंगाली ब्रह्मवृंदाकडून तंत्रोपासना शिकविली जात असे. परमानंदकाव्यात (अनुपुराण) 
कालीवरप्रदान हा ८७ श्लोकांचा हा अध्याय आहे. त्यात कालीस समर्पण करण्याचे वेगवेगळे मार्ग 
सांगितले आहेत. मंत्रविहित स्नानानंतर गुरूची निवड, मेजवानीची तयारी, नवग्रहांच्या शांतीसाठी 
विविघ प्रकारचे विधी, विष्णुशंकरांच्या नावाचे पुरश्चरण, अश्वत्थ वृक्षाची पूजा, तुळसीपूजा, गोपूजा, 
केवळ दुघाचा नैवेद्य नाही तर मांस, मद्य, मत्स्य, फळे इत्यादी हे केल्यानंतर काली देवी स्वप्नात येऊन 
दृष्टान्त देते. 


५० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसरे 


शिवयोग्यांना सिद्धी कशी प्राप्त झाली व त्यांनी मंत्रसिद्धीने काय काम केले त्याचे वर्णन त्यांनी 
'कालीवरप्रदान' या अध्यायात ७ श्लोकांत केले आहे. त्यांची कीर्ती ऐकून संभाजीराजे प्रभावित झाले 
व त्यांचे अनुयायी बनले. शृंगारपुरात त्यांनी मोठी दक्षिणा दिली. ते समजल्यावर तेथे आलेल्या उत्तर 
हिंदुस्थानी नागसंन्यासी पंथातील लोकांनी मठावर हल्ला केला व तो उद्‌ध्वस्त करून टाकला. त्यावेळी 
शिवयोग्यांनी आपल्या मंत्रसामर्थ्यावर तो पूर्ववत्‌ केला व त्यांना क्षमा केली. त्यानंतर संभाजीराजांनी 
त्यांना विभूती म्हणून मानले व त्यांचा आपल्या राजदरबारात सन्मान केला आणि त्यांनी विवाह करून 
संसार करावा म्हणून विनंती केली. 

पुढच्या ३० श्लोकातून जंबू गावच्या अनंतभट जांभेकरांचे पुत्र गणेशभट ह्यांच्यासंबंधीची 
माहिती दिली आहे. गणेश बनारसला गेला व तिथे त्यांनी तंत्रविद्या हस्तगत केली व त्याचा वापर 
प्रभावीपणे तो करू लागला. संभाजीराजांनी त्याला आपल्या वर्तुळात समाविष्ट करून घेतले.'* 

प्रा. ह. वा. भिडे म्हणतात, शाक्त सांप्रदायाच्या भागापैकी एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग याचा 
विचार इतिहासकारांनी केला पाहिजे. तो भाग म्हणजे अद्वैतप्रापक योगमार्ग नुकतेच उपासनेचे तीन 
प्रकार सांगितले ते या योगाच्या अगोदरच्या पायऱ्यांसारखे आहेत. स्थूलानंतर सूक्ष्म व नंतर पर, जिचा 
शेवट सहजसमाधीत होतो ती ही अवस्था योगसाध्यच आहे असे शाक्त संप्रदाय मानतो. किंबहुना 
शाक्त मार्ग म्हणजे अद्वैतप्रापक योगमार्ग आहे. “अहं ब्रह्मास्मि” व “सर्व खल्विदं ब्रह्म” हा अद्वयानन्दाचा 
अठुभव शाक्तपंथमागनिच गेल्याने मिळणारा आहे.... 

.... शाक्त संप्रदायात शिंवोपासना, शकक्‍्तिउपासना व कैवलपदप्रापक योग यांचा अविभाज्य 
परस्परसंबंध आहे. शिवशक्तीच्या उपासनेची रूपे (शाक्तपंथीय) - 

(१) मूर्ती यंत्र, बाण इ. बाह्य वस्तूंची प्रजाअर्चा 

(२) सप्तशतीसारख्या अरंथांची पुरश्‍चरणे, होमहवन करणे, न्यास इत्यादी बाह्मविधी. 

(३) आंतर उपासना, सूक्ष्म स्वरूप, बीजधर मंत्र इ. मानसिक जपु नामजप, लययोग, कुंडली 

नियोजन: 
(४) सूक्ष्म उपासना सिद्ध कोटीतील जीव करू शकतात. 
(हिंदुस्थानातील शाक्त संप्रदायाचा इतिहास-रूपरेषा - ग्र: ह.वा. भिडे) 

अशा भोगवादी शाक्‍्तपंथातून मुक्तीचा मार्ग कसा सापडणार? वामाचारातून स्वैराचार आणि 

त्यातून आत्मनाश ह्याच गोष्टी घडत गेल्या याचे दु:ख वाटते. 


संभाजीराजांचा कलशाभिपेक 


संभाजीराजे अध्ययन, अनुष्ठाने करीत होते, तसेच प्रभावळीचा कारभारपण करीत होते; आणि 
रायगडावरील हालचालींवरपण त्यांचे लक्ष होते. पण त्यांचे मन स्वराज्यापासून दूर चालले होते, 
शिवाजीमहाराजांनी रायगडाचा कारभार आपणांकडे सोपविला नाही, याची खंत त्यांच्या मनास सारखी 
बोचत होती. रायगडावर झालेल्या आपल्या नालस्तीची सल त्यांचे मन अस्वस्थ करीत असावी. 
स्वत:च्या अस्मितेची जाणीव सारखी होत असावी. अपराधी मन त्यांना सारखे संभ्रमावस्थेचा आणि 
द्रिधा मन:स्थितीचा अनुभव देत असावे. अशातच आपण स्वतंत्र व्हावे, रायगडाकडे परत जाऊ नये, 
स्वत: राज्य संपादन करावे ही भावना त्यांच्या मनात जागृत झाली असावी, आणि त्यांचे मन बंड 


प्रकरण दुसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ५१ 


कण्यास प्रवृत्त झाले असावे. कवी कलशासारखा मित्रही त्यांना मिळाला होता. आणि शाक्‍तपंथीय 
तंत्रसाधनेचा मार्ग त्यांनी अनुसरला होता. राज्यप्राप्तीसाठी 'कलशाभिपेक' करण्याचा विचार झाला 
आणि गणेशभट, केशवपंडित, शिवयोगी आणि कवी कलश यांनी त्यांना कळशाभिषेक केला. 
अनुपुराणकार लिहितो - 
युग्माम्बरा हिक्षिति वृतिचित्रे। चैत्रे सिते बत्सरकालयुक्तके। (२३ मार्च, १६७८) 
काम्यातिथौ तत्कळशाभिपेक:। कामं चमत्कारंततियंक्ठकार।। 
अर्थ : काम्यतिथीच्या दिवशी केलेला संभाजीचा कलशामिषेक सार्थनामा होऊन चमत्काराची 
एक मालिका इच्छेप्रमाणे घडवून आणता आली. (चत्र युद्ध २, शके (६००) चमत्कारततिं चकार 
अनुपुराणकार कलशाभिषेकासंबंधी आणखी म्हणतो- 
तीन वर्षाच्या आतच, रोद्र संवत्सरी, कल्पना नसताना शिवाजीमहाराज कैलासवासी होऊन 
त्याची भीती नष्ट झाल्यामुळे सुलभपणे संभाजींच्या डोक्यावर सिंहासनस्थ छत्रचामरे ढाळली गेलेली 
दिसली असा पूर्ववृत्तात कवी कलशाने संभाजींच्या कारकिदींत सांगितला." 


छत्रपती शिवाजीमहाराज स्वराज्याकडे परतले 


महाराजांचा रायगडचा परतीचा प्रवास सुरू झाला. वाटेत तिरुवन्नामलेईचे अरुणाचलेश्‍्वर मंदिर 
आणि समोत्तिरपेरुमल या ठिकाणांस भेटी दिल्या. या शिवमंदिरांच्या यवनांनी मशिदी केल्या होत्या. 
शिवाजीमहाराजांनी तेथे पुन्हा शंभुमहादेवाची प्रतिष्ठापना केली. गोपुर उभे केले आणि दीपोत्सव चालू 
केला. 

११ मे, १६७८ नंतर शिवाजीराजे गदग प्रांत काबीज करून रायगडास आले." (इके 
१६००, कालयुक्त संवत्सरे ज्येष्ठ मासी) त्यांना संभाजीराजांच्या शृंगारपुराकडील हकिकती समजल्या 
असाव्यात. दिनांक ४ सप्टेंबर, १६७८ रोजी शंगारपुरामध्ये युवराज्ञी येसूबाईसाहेब प्रसूत झाल्या. 
त्यांना कन्यारत्न झाले. तिचे नाव भवानी असे ठेवले. (शके १६००, भाद्रपद वद्य १४) 

संभाजीराजांचा पक्षपाती अनुपराणकार लिहितो - 

मोरोपंत पेशवे, आण्णाजी दत्तो सुरनीस, राहुजीपंत यांनी संभाजीबद्दल शिवाजीमहाराजांकडे 
तक्रारी केल्या. “संभाजी रायगड व महाराष्ट्राची इच्छा करीत आहे. शिवाजी महाराजांचा पुत्र म्हणून 
आम्ही त्याचा सन्मान करतो पण तो आमची थट्टा करतो,' असे मोरोपंत म्हणाले. 'कराचे बाबतीत तो 
प्रजेला सूट देतो त्यामुळे महसुलाचे उत्पन्न घटले आहे. त्याची मुघलांशीही मैत्री झाली आहे. दिलेंद्र 
आपला शत्रू त्यास संभाजी मिळाला तर आपली काय अवस्था होईल? संभाजी धाडसी आहे. तो 
यवनांकडे जात आहे. अजून काही घडावयाच्या पूर्वी आपणच काहीतरी करावयास हवे', असे मोरोपंत 
म्हणताच साश्रुनयनांनी महाराजांनी लेखणी हातात घेतली आणि संभाजीला आदेश दिला की, 'प्रजेला 
तू अभय देऊन करवसुलीचे कामात अडथळा आणतोस, मंत्र्यांना अपमानित करतोस, तरी तू शृंगारपूर 
सोडून सज्जनगडास जा.” 

वरील अनुपुराणकर्त्याचे भाष्य देण्याचा उद्देश हा की, अनुपुराणकार हा चारणकाव्य लिहिणारा 
कवी, शाहीर, कादंबरीकार, नाटककार आहे हे समजत नाही. पुढे तर त्याने संभाजी आणि दिलेरच्या 
पत्रातील मजकूरसुद्धा नाट्यमय शैलीत लिहिला आहे. उदा. 


ष्र ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसरे 


औरंगजेब हा गुणवंत अशा तुझी अपेक्षा करतो, तरी तू इकडे निघून ये. सह्याद्री 
जिंकू पाहाणार व तुझा पराक्रम फार इच्छिणारा तो ऑरंगजेब तुला सग्रद्ध करू 
पाहातो आहे. सह्याद्री न मिळाल्यामुळे त्याचा मनोभ्रंग झाला आहे. त्याचे मन प्रसन्न 
कर. त्याचे शिक्क्यानिशी लिहिलेले फर्मान व गरजाश्‍वादि विपुल देकार तुजकरिता 
पाठविला आहे. तो तू घे. ..... तुझे कल्याण करून पे..." 


संभाजीराजांनी त्याला उत्तर दिले, 


(तूर्तास माझ्यावर वडिलांनी जबाबदारी सोपविली आहे व ते येथे नाहीत, ते आल्यावर 
मी तुमच्याकडे येईन व स्वत: प्रक्रम करून प्रदेश मिळवून देईन....इ. 


कर्नाटक-मोहिमेवरून परत आल्यावर पितापुत्रांची भेट झाल्याची कोठेच नोंद नाही. तशी भेट 
झाली असती आणि त्यांना संभाजी औरंगजेबाकडे जात आहे हे समजले असते तर त्याचे मन 
वळविण्याचा किंवा त्यास प्रतिबंध करण्याचा उपाय त्यांनी खास केला असता. त्यांना मोकळे सोडले 
नसते. शिवाजीमहाराजांनी त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करून त्याचा हा 
बेत मोडून काढला असता. या गोष्टीचा शिवाजीमहाराजांना काडीमात्र सुगावा लागलेला नव्हता. 
संभाजीराजांच्या शुंगारपुरच्या वागण्याबद्दलच्या कागाळ्या ऐकून शिवाजीमहाराजांच्या मनास अधिक 
वेदना झाल्या असाव्यात आणि पूर्वीच्या प्रकरणाचा रागसुद्धा त्यांच्या मनात घर करून बसला होताच, 
त्यामुळे आता समर्थ रामदासस्वामींच्या सहवासामुळे संभाजीराजांवर काही संस्कार घडू शकेल या 
आशेने त्यांनी संभाजीराजांना समर्थाकडे सज्जनगडावर जाण्याची आज्ञा दिली. 

वरील अनुपुराणकाराच्या माहितीतून एक निष्कर्ष काढता येईल, तो असा : संभाजीराजांबरोबर 
दिलेरखानाने संपर्क साधला होता आणि तो त्यास आमिषे दाखवून आपल्याकडे ओढण्याचा आटोकाट 
प्रयत्न करीत होता. 

भीमसेन सक्सेना म्हणतो - संभाजी हा शृंगारपुरात आहे तो आपल्या बापावर रुसला आहे, ह्या 
बातम्या दिलेरखानाला हेरांकरवी समजल्या असाव्यात.“ औरंगजेबाचे हेरखाते अतिशय कार्यक्षम होते. 
आपल्या मराठ्यांच्या हेरखात्याकडून या बातम्या रायगडावर कशा समजल्या नाहीत? कां या गोष्टींकडे 
कानाडोळा केला गेला? ही शंका आल्यावाचून राहात नाही! पावसाळ्यात साधारण जून,जुले१६७८- 
च्या दरम्यान दिलेरखान बहादुरगडावर होता. दिलेरखानाने विजापुरच्या मोहिमेत खाल्लेली हार ही 
औरंगजेबास खपली नाही आणि त्याने त्यास दक्षिण सुभेदारीवरून काढले आणि त्याची कडक शब्दात 
कानउघाडणी केली. शहाजादा मुअज्जमची दक्षिण सुभ्यावर नेमणूक झाली. 

भीमसेन सक्सेना याची माहिती देतो, “बादशहाने दिलेरखानास लिहिले, 'अब्दुलकरीम मेला, 
विजापुरचे अफगाण आणि दख्खनी सरदार यांत फूट पडली आहे. तू काय म्हणून विजापूर सिद्दी 
मसाऊदच्या हवाली केलेस? विजापूरचे अफगाण आणि दख्खनी सरदार आणि गोवळकोंड्याचे दख्खनी 
सरदार यांना वश करून घे. त्यांच्याकरिता काय मनसबी द्याव्या हे आम्हांस कळव. मनसबी ठरेपर्यंत 
सरदारांच्या प्रत्येक स्वारामागे ६ आणे रोजिना ठरव म्हणजे सरदारांना खजिन्यातून वेतन चालू होईल. 
विजापूरला वेढा घाल. दिलेरखानाने त्याप्रमाणे केले. तो हा हा म्हणता वीस हजार स्वार गोवळकोंड्यातून 
निघून विजापूर येथे त्याला मिळाले. 


प्रकरण दुसरे ज्वलज्ज्यलनतेजस संभाजीराजा ५३ 


दिलेरखान : इ.स. १६७७ ऑगस्ट, सप्टेंबर मध्ये दिलेरखानाची दक्षिण सुभेदारीवर नेमणूक 
झाली. त्याच्या आधी बहादुरखान हा दक्षिणेचा सुभेदार होता. 


जेधे हकावलीतील नोद » डाके १५९९ 'पिंगल संवछरे प्राद्रपद मासी बहादुरखान 
तगीर होऊन दिलेरखान पुबा आला. * 


जलालखां दाऊदझाई ऊर्फ दिलेरखान (किताब) हा रोहिला पठाण जातीचा असून तो शौर्यामध्ये 
अद्वितीय होता. धूर्त, मुत्सद्दी योद्धा असून त्याच्यापाशी चांगलाच सरंजाम होता. त्याचे सैन्य कसलेले 
होते. फकीर आणि मौलवी यांचा सहवास त्याला आवडे. तो धर्मनिष्ठ होता. हे गुण असूनही तो क्रूर 
आणि कठोर म्हणून प्रसिद्ध होता. बराच काळ तो गोंडवनावर अधिकारी म्हणून होता. तेथे त्याने पुंड 
जमीनदारांची बंडे मोडून काढली. आणि त्यांच्याकडून बरीच खंडणी वसूल केली. * 

औरंगजेबाचा त्याच्या पराक्रमावर विश्वास होता. मिर्झाराजे जयसिंहांबरोबर पुरंदरच्या वेढ्याच्या 
वेळी त्याने बहुमोल कामगिरी करून शिवाजीराजांना पराभूत केले होते. पुढे औरंगजेबाच्या कपटी 
कारस्थानामुळे त्याने १६८३ मध्ये आत्महत्या केली. 


सज्जनगड ते दुर्जनगड (दिलेरगड) 


संभाजीराजे ३ ऑक्टोबरपूर्वी सज्जनगडास गेले“ तेव्हा त्यांनी सज्जनगडावरून निंब (हल्लीचे 
सातारा जिल्ह्यातील लिंब) येथील सदानंद गोसावी यांची तक्रार ऐकून त्यावर आण्णाजी दत्तो यांना शके 
१६०० कार्तिक १४ म्हणजेच ३ नोव्हेंबर, १६७८ रोजी पत्र लिहिले ते असे *- 


संभाजीराजे अनाजीपंत सचिव 
“सदानंद गोसावी यांचा निंब येथील इनाम मना केला आहे. चालता केला पाहिजे 
म्हणतो. हा मामला आम्हास दखल नाही. तुम्हास कळेल ते पारिपत्य केले पाहिजे. 
वरील पत्रावरून एक गोष्ट लक्षात येते को, साधुसंतांबद्दल संभाजीराजांच्या मनात आदर 
असल्याचे दिसून येतो. समर्थांच्या सहवासात संभाजीराजे राहिले तर त्यांच्यावर चांगला संस्कार होऊन, 
गतअपराधाबद्दल पश्चाताप होऊन परत ते रायगडावर येतील अशी शिवाजीमहाराजांची मनीषा असावी. 
पण तसा योग नव्हता. दिलेरखानाचे राजकारण प्रभावी ठरले. दिलेरखानाने शंभूराजांशी संपर्क साधला. 
त्यातून समर्थांची आणि संभाजीराजाची भेट झाली नसावी. समर्थांचे कदाचित मौन असावे. आणि मौन 
संपेपर्यंत संभाजीराजाना तेथे थांबावे लागणार असावे. कदाचित समर्थ सज्जनगडावरसुद्धा नसावेत. ते 
येईपर्यंत थांबावे लागणार असावे. दुर्दैवाने कारण कोणतेही असो, समर्थांची संभाजीराजांशी मेट झाली 
नाही! ती झाली असती तर संभाजीराजांचे मनोमालीन्य नाहीसे झाले असते. समर्थांच्या वाणीत ती 
किमया होती. 
पण संभाजीराजांचे दुर्दैव आणि महाराष्ट्राचेही दुर्दैव ! समर्थ-संभाजी मेट झाली नाही. 
दिलेरखानाच्या फितव्याचे राजकारण यशस्वी झाले. संभाजीराजे कलशाभिषिक्त होतेच त्यायोगे 
राजसत्तेची हाव आणि ईर्षा त्यांचे मनांत निर्माण झाली होतीच. समर्थांच्या सहवासापेक्षा ती बलवत्तर 
ठरली आणि दिलेरच्या मोहजालात संभाजीराजे अडकले. 
ऐक्यतेचा संमोह मीपणामुळे फुटला, सज्जनगड सोडण्याचा विचार पक्का झाला व दुर्जनगडाकडे 


प्डॅ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसरे 


म्हणजेच दिलेरगडाकडे (दिलेरखानाकडे) त्यांची पावले वळू लागली! 
सज्जनगडाच्या वेशीतून वर आल्यावर उजव्या अंगास तटाच्या भिंतीतील फारसी शिलालेखातील 
खालील वाक्ये संभाजीराजांना सज्जनगडावरून उतरताना सांगत होती की, 
तू लष्लह व मर हाजतमन्द हाजती 
अर्थ : तू विवंचना दूर होण्याचे स्थान आहेस. परंतु पुन्हा विवंचनायुक्‍्त आहेस, 
दिलेरखान संभाजीराजांशी संधान साधून होताच. केव्हा सज्जनगडावरून बाहेर पडायचे, कोठे 
भेटायचे वगैरे सर्व गोष्टी ठरल्या होत्या. परळीच्या किल्लेदाराला त्यांनी सांगितले, 'आज पर्वणी आहे. 
आम्ही संगममाहुलीस कृष्णा-वेण्णा नद्यांचे संगमावर स्नानासाठी जात आहोत'. हे सांगून ते संगममाहुलीस 
आले.'** त्यांच्याबरोबर त्यांच्या पत्नी दुर्गाबाई व एक भगिनी होत्या. काही स्वार बरोबर घेतले होते." 
संगममाहुली येथे कृष्णा आणि वेण्णा नद्यांचा संगम आहे. संभाजीराजे साधारणपणे डिसेंबर 
१६७८ला परळीहून निघून संगमावर आले. या कृष्णा आणि वेण्णा नद्यांच्या संगमाबद्दल कर्नाटकातील 
वादिराज स्वामी आपल्या महाराष्ट्र-वर्णनात म्हणतात - 
कृष्णा नदीच्या उगमाजवळ वेण्णा नदीचा संगम होता. तिला कृष्णावेणी म्हणतात. हे मंगलस्वरूपी 
कृष्णावेण्णी, माझी तुझ्याकडे ही मंगल प्रार्थया आहे. सतत भक्तांची संसारदु:खे नष्ट करणाऱ्या 
श्रीकृष्णाच्या चरणकमलाशी तुझ्या अध्यात्मज्ञानाच्या योगे दृढ स्नेहरूपी भक्‍ती मला लाभावी. ती मला 
मिळवून दे, ही माझी प्रार्थना आहे. कारण तुला कृष्णाचे विशेष सानिध्य लाभले आहे.... 
संभाजीराजांनी या संगमावर स्नान केले. भक्तांची संसारदु:ःखे नष्ट करणारा हा संगम संभाजीराजांना 
मोगलाकडे जाताना मात्र हानिकारक ठरला ! 
अनुपुराणकार म्हणतो - 
कालीदेवीने संभाजीराजांना मध्यरात्री दृष्टान्त देऊन ती त्यांना म्हणाली, 'दिल्लीपतीकडे त्वरित जा. 
तुझ्या मार्गात काहीसुद्धा विघ्न येणार नाही.' तेथील किल्लेदारास “आम्ही कृष्णा-वेण्णांच्या संगमावर 
स्नान करण्यास जात आहे,' असे सांगून थोडी सेना घेऊन दिलेरखानाच्या गोटात ते सामील झाले. 
आपल्याबरोबर असलेल्या लोकांना त्यांनी परत जाण्यास सांगितले व माझ्यामागे येऊ नका, वडिलांना 
सांगा की, मी आता परत येईन ते सह्याद्री फोडण्यासाठीच येईन."* 
एवं व्रजापि दिल्लींद्रवाहिनीमवगाहितुम्‌ । 
एष्यामि पुनः स्वीयं सह्याद्रि स सहसार्दितुम्‌ ।। 
जेथे शकावलीतील नोंद : शके १६००, पाव शुद्ध १० संभाजीराजे (३ डिसेंबर, १६७८) 
पारखे होऊन परल्ी गडावरून पळोन मोगलाईत दिलेरपासी गेले त्यांनीं त्यासी हप्त (सप्त) हजारी 
दिल्ली, सन्मान केला."* 
भीमसेन सक्सेना लिहितो, पावसाळा संपल्यावर दिलेरखान हा बहादुरगडातून बाहेर पडला, 
शिवाजीचा मुलगा संभाजी याने विचित्र वागणूक केली. तऱ्हेवाईक वागणूक असल्यामुळे तो आपल्या 
बापावर रुसला होता. तो (संभाजी) पन्हाळ्यात (परळी) नजरकैदेत होता. एक लहानसा जमाव घेऊन 
तो किल्ल्याच्या बाहेर पडला. त्याने दिलेरखानाकडे मनुष्ये पाठवून निरोप केला की, 'मी जवळ येऊन 
पोहोचलो आहे. शिवाजीची एक तुकडी माझा पाठलाग करीत आहे, तुम्ही मदत पाठवा. 


प्रकरण दुसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ५५ 


दिलेरखानाने आपला आघाडीचा सरदार इखलासखान आणि आपला पुतण्या गैरत यास 
संभाजीकडे तातडीने रवाना केले. तो स्वत: मागोमाग निघाला. इखलासखान वगैरेंच्या बरोबर संभाजी, 
हा बहादुरगडापासून दहा कोसांवर आला. १३ डिसेंबर, १६७८ रोजी करकंभ मुक्कामी (ता. पंढरपूर) 
(संभाजी) दिलेरखानाने आनंदाने चोघडे झडविले. त्याने बादशहाला ही हकिगत लिहून कळविली. 
बादशहाने संभाजीला सातहजारी मनसब दिली. त्याला एक हत्ती देण्यात आला. संभाजीला राजा ही 
पदवी देण्यात आली. दिलेरखानाने आपल्याकडूनही संभाजीचा खूप सत्कार केला. संभाजीच्या बरोबर 
आलेल्या माणसांना बहादुरगड येथे ठेवण्यात आले. संभाजीच्या रक्षणाची उत्तम व्यवस्था करण्यात 
येऊन चौकीपहारे ठेवण्यात आले. 

बजाजी नाईक यांचा मुलगा महादजी नाईक हा पंचहजारी मनसबदार होता. तो शिवाजी- 
महाराजांचा जावई होता. त्याने संभाजीराजांना म्हटले, 'तू कां आलास? संभाजीराजांनी त्याचे बोलणे 
दिलेरखानास सांगितले. यावर दिलेरखानाने महादजीस काही दिवस अटकेत ठेवले. नंतर त्याने 
महादजीस सोडले. विजापूरच्या मोहिमेची तरतूद करण्यासाठी म्हणून दिलेरखानाने काही काळ अकलूज 
येथे मुक्काम केला."* 

अनुपुराणकार, संभाजीराजे परळीहून (सज्जनगड) दिलेरखानाकडे कसे गेले, दिलेरखानाने 
त्याचे कसे स्वागत केले, दोघांत काय संवाद झाला, हे आपल्या काव्यमय शैलीत लिहितो. त्याची 
लेखणी काव्याबरोबर नाट्य निर्माण करते आणि दिलेरखानाच्या तोंडी तो रामायण आणि महाभारतातील 
दाखले देतो आणि संभाजीच्या तोंडून राजाराम, सोयराबाई, शिवाजीराजे यांची निंदा करतो, कसे ते 
पाहा - 

शृंगारलेल्या हत्तीवर दिलेरखानासह संभाजीराजे बसले होते. त्यावेळी शंभूराजांकडे पाहून दिलेरखान 
म्हणाला, इंद्रप्रस्थाच्या इंद्राने (ऑरंगजेब) असह्य असा सह्य प्रदेश तुला आक्रमण करण्यास सांगितले 
आहे. मग या प्रदेशाचे आधिपत्य तुलाच दिले जाणार आहे. ममतेच्या अधीन झालेल्या शिवाजीराजांचे 
राज्य मग तुझेच. जिंकण्याची इच्छा असलेल्या वीराने वाइटाचा विचार न करता, जिंकत जावे. रावणाने 
वडील भावाशी, कुशलवांनी रामाशी, इंद्राने असुरांशी, भीमाने दृष्टययुम्नाला पुढे करून गुरु द्रोणांशी, 
अर्जुनाने शिखंडीला पुढे करून भीष्पांशी, धर्मागजाने आपला मामा शकुनीशी, सुग्रीवाने वालीशी, 
परशुरामाने भीष्माशी, बिभीषणाने रावणाशी, कार्तिकेयाने गणेशाशी, ऑरंगजेबाने शहाजहानाशी वुद्ध 
केले आणि राजपद मिळविले, जीवन क्षणभंगुर आहे. म्हणून परफ्रमाने सत्ता मिळवावी. परक्रम 
नसलेल्यांचे नावसुद्धा ऐकू येत नाही. उद्योगाविना पराक्रम नाही. पराक्रमाविना कीर्ती नाही, कातीविना 
लौकिक नाही. तुझ्यात अनेक गुण आहेत.... प्रिता, माता; मित्र, बंधू, सावत्र भाऊ किंवा सख्खा भाऊ 
कोणीही असोत, त्यांना आपल्या ताब्यात ठेवले पाहिजे?” 

हे ऐकून परशुरामाला पाहून रामाने जसे धनुष्य हाती घेतले, तसे शंभूराजाने दोरीत चढविलेले 
धनुष्य घेतले आणि दलेलाचे रक्षण करण्यासाठी जणू त्याने बाण हवेत सोडला. तो दलेलास म्हणाला, 
“माझे अहित करणाऱ्या दुष्ट बुद्धीच्या लोकांवर मी विजय मिळवीन, तुझ्या मदतीने इंद्रपद मिळविण्यातसुद्धा 
मला कष्ट होणार नाहीत. तू सांगितलेली सर्व उदाहरणे ठीक आहेत. कल्पवृक्षांप्रमाणे सर्व इच्छा पुऱ्या 
करणाऱ्या तुझ्या आश्रयास मी आलो आहे. राज्य मिळविण्यासाठीचे माझे सर्व मनोरथ पूर्ण झाले 
आहेत, तुझ्यासारखा सत्य आणि हितकारक बोलणारा आणखी कोणीही नाही. ममतेने (राणी सोयराबाई) 


५६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसरे 


मन ग्रस्त झालेल्या माझ्या वडिलांनी मला दूर ठेवले आहे. सावत्र भाऊरूपी शनी माझ्यावर दुरूनच 
नजर ठेवतो. मोरोपंतांदी दुष्ट मंत्री यांच्या सांगण्यावरून माझे मातापिता जरी मोहममताग्रस्त झाले असले 
(कलीच्या प्रभावाने) तरी मला अत्यंत पूज्य आहेत. प्रजेवरील दुर्जनांना दंड देण्यासाठी, प्रष्टाचारी 
सचिव व सेनापती यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी माझे राज्य आहे ते मिळविण्यात श्रम कसले? 
पित्यानंतर वडील मुलगा राजा होतो, हे सर्व जाणतात, मी ज्येष्ठ व गुणाने श्रेष्ठ आहे. तुझ्या मदतीने 
मी रात्रंदिवस शत्रूचा प्रदेश कावीज करीन असे शंभूराजा दलेलास म्हणाला." 

वरील अनुपुराणातील दिलेरखानाच्या तोंडून सांगितलेले रामायण व महाभारतातील वौरांचे 
दाखले आणि संभाजीराजांनी आपल्या वडिलांवरील सावत्र आईच्या प्रभावाचे वर्णन करणाऱ्या 
दिलेरखानासारख्या कावेबाजाला सत्य आणि हितकारक बोलणारा आणखी कोणी नाही, अशी सत्यवचनी, 
शुभंकर ही विशेषणे दिल्याचे वाचल्यावर अनुपुराणकार भाट, चारण आहे काय? असे वाटते. 

अनुपुराण हे संभाजीराजे राज्याधिकारी झाल्यावर लिहिले आहे. त्याचा कर्ता पक्षपाती असल्याने 
तो त्यांच्या दोषांवर पूर्ण पांघरूण घालीत आहे. संभाजीने राज्यद्रोह करून तो दिलेरला मिळाला ही गोष्ट 
तो अगदी सहज आणि संभाजीच्या गौरवाची मानतो. आणि हे लिहिताना तो महाप्रतापी शिवाजीराजांना 
पत्नीच्या ममतेने ग्रस्त झालेल्या मनाचे म्हणजेच बाईलवेडे म्हणतो व लहान भावाला शनि म्हणतो, 
मोरोपंतादी मंत्र्यांना दुष्ट म्हणतो, तर दिलेरखानाला तुझ्यासारखा सत्य आणि हितकारक बोलणारा दुसरा 
नाही असे म्हणतो. 

संभाजीराजे मोगलांना मिळाले ही घटना मराठ्यांच्या इतिहासातील अतिशय दु:खद, लांच्छनास्पद, 
अपमानास्पद घटना ठरली, फितुरांबद्दल तीव्र संताप असणाऱ्या शिवाजीराजांच्या अंत:करणास काय 
वेदना झाल्या असतील याची कल्पना करवत नाही! 

सत्त्वगुणी शिवाजीमहाराजांच्या मनांत द्रंद्र माजले ! 

संभाजीराजे मोगलास मिळाले - फितुर झाले. याची कार्यकारणमीमांसा अनुपुराणकाराशिवाय 
इतर ऐतिहासिक साधनांच्या माध्यमातून करावयाची झाल्यास खालील नोंदींचा विचार करता येईल. 

(१) मार्टिनच्या दैनंदिनीतील नोंद - 

फेब्रुवारी, १६७९ शिवाजीच्या अधिकाऱ्यांना कळले की, शिवाजी व त्याचा मुलगा संभाजी 
यांच्यात काही बाचाबाची होऊन तो मोगलांकडे निघून गेला."* 

(२) मल्हार रामराव चिटणीस - 

शीतळागौरीच्या हळदीकुंकवाच्या समारंभाच्या वेळेच्या प्रसंगाच्या वेळी घडलेल्या श्रेष्ठ वर्णाच्या 
ठायी झालेल्या कुकर्मामुळे शिवाजीमहाराज कडेलोट करणार या भीतीपोटी संभाजीराजे दिलेरला 
मिळाले."* चिटणिसांना शृंगारपूरला संभाजीराजे गेल्याचे माहित नाही. 

(३) बुसातिनुस्सलातीन (विजापुरची आदिलशाही) - 

शिवाजी कित्येक कामांबद्दल संभाजीशी त्रासून कंटाळला होता. या दिवसात शहरवीस (सुरनीस) 
याचे कन्येवर संभाजी फार आशक होता.... यामुळे संभाजीबद्दल सिवाचे मनात फारच वाकडेपणा येऊन 
शिवाजी अत्यंत त्रासला होता..... शिवाजीने मनात आणले की, संभाजीस हरएक बहाण्याने पकडून 
जीवे मारावे किंवा कैद करावे. संभाजीने शिवाजीचा इरादा ओळखला व दिलेरकडे जाण्याचा त्याने 
निश्चय केला. दिलेरखानाला पत्र दिले व दिलेरला मिळण्यास निघाला." 


प्रकरण दुसरे ज्वलज्ज्वलनगेजस संभागीरागा ५७ 


(४) १७ फेब्रुवारीला सुरतेचे इंग्रज अधिकारी मुंबईच्या अधिकाऱ्यांना कळवितात, 'दग्णयनमध्ये 
बादशाही सेनापतीनी त्याच्यावर (शिवाजीवर मोठा) विजय मिळविला आहे. सर्वात त्याची मन:शांती 
अधिक ढळवणारी गोए घडली ती ग्हणजे त्याचा ज्येष्ठ पुत्र (संपाजी) त्याच्यावर नारूप होऊन 
बादशाही सरदार दिलेरखान याच्याकडे पळून गेला असून तो मुसलमान होऊ इच्छितो ही होय.** 

(१॥|८॥ ॥०॥ ॥ता९015(॥॥७०0॥॥ 19 ॥॥॥॥५ ९10९५ ५01 ॥11॥ 1001101 ॥॥1॥1(॥ (॥५९01(९0 
भ0॥२ 0९0 (००१॥० 12॥ल० ९७० (0॥॥ला ताता) त एव (100१ ० ॥॥१ ॥्ू'५1/॥॥९ ॥९010 11९ 
छ०॥१ १10 39 निगा ७४०५ ०॥॥ [९५०॥४९५ 10 ॥॥॥९ ॥001८....) 

(५) जेधे शकावलीतील नोंद - 

शके १६०० कालयुक्त संवछरे पाय शुध १० संगरार्जीगजे पारखे होऊन परली गडावरून पळोन 
दिलेत्खानापासी गेले त्यांनी त्यासी हप्त (सप्त) हजारी दिली, सन्मान केला."* (जेथे शकावली कारण 
देत नाही) 

(६) भीमसेन सक्सेना - 

शिवाजीचा मुलगा संभाजी याने विचित्र वागणूक केली, तऱ्हेवाईक वागणूक केली असल्यामुळे 
तो आपल्या बापावर रुसला होता. तो दिलेरखानाकडे गेला." 

संभाजीराजांना शृंगारपुरला पाठविण्याच्या कारणांची यापूर्वी मीमांसा केली आहेच. ती कारणे व 
दिलेरकडे जाण्याची कारणे यांचा विचार केल्यास खालील निष्कर्ष काढता येतील. 

मल्हार रामराव चिटणीस आणि बुसातिनुस्सलातीन या साधनांनी संभाजीराजांच्या गैरवर्तनाबद्दल 
ठाद्रेख केला आहे. तसेच १७ जानेवारी, १६७६ चे मुंबईच्या इंग्रज अधिकाऱ्याचे पत्रातून संभाजीराजांनी 
शिवाजीच्या एका मुख्य व्राह्मणाच्या मुलीशी व्यभिचार केल्याचे लिहिले आहे. या कारणामुळे शिवाजीराजे 
रागावले होते. शिवाजीराजे चारित्र्याविषयी अतिशय कठोर होते. 

त्यांच्या सर्वात मोठ्या शत्रूने औरंगजेबाने सुद्धा शिवाजीराजांच्या मृत्यूची बातमी त्यास समजल्यावर 
त्यांच्याबद्दल तो जे म्हणाला ते मोगल दरबारातील एका पोर्तुगीज अधिकाऱ्याने लिहून ठेवले आहे ते 
असे - 

“आपल्या हातात पडलेल्या, शत्रूच्या स्त्रियांच्या अत्रूची कदर करणारा एक महावीर मरण 
पावला." इतक्या उज्ज्वल चारित्र्याच्या महापुरुषाच्या मुलाकडून अशी गोष्ट घडल्यावर त्याच्या संतापास 
पारावार उरणार नाही, आणि त्यातूनच पिता-पुत्रात संघर्ष निर्माण झाले असावेत." 

संभाजीराजांनी पुढे २४ ऑगस्ट, १६८० मध्ये राज्यप्राप्ती झाल्यावर बाकरेशास्त्री यांना दिलेल्या 
दानपत्रात, आपल्या वडिलांनी प्रबलदुष्ट मंत्र्यांचा आपणास राज्य न देण्याचा सल्ठा मानला तसेच 
सापत्न-भावाने झपाटलेल्या राण्यांच्या क्रोधाला अनुसरून त्याने आपले पितृकर्तव्य केले नाही. आणि 
त्यामुळे मी पितृभक्तीपासून दुरावलो पण मी मात्र रामाप्रमाणे वागलो असे लिहले आहे.*' 

शिवाजीमहाराजांनी प्रधान मंडळ व आपल्या राण्या यांचे ऐकून ते पितृकर्तव्यास विसरले पण 
आपण दाशरथी रामाप्रमाणे वागलो हे लिहिणे योग्य आहे कां ? शिवाजीराजांनी आपणास मोगलाकडून 
परत आणले, पश्चाताप झाल्याचा यात उद्लेख मात्र केला नाही! 

शिवाजीमहाराजांनी त्यांना शृंगारपुरला पाठविले आणि आपल्याबरोबर कर्नाटक-मोहिमेससुद्धा 
नेले नाही. किंबहुना कर्नाटक-मोहिमेवरून परत आल्यावरसुद्धा त्याची भेट घेतली नाही. शृंगारपूर येथे 


५८ ज्वलज्न्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुमो्‌ 


शाक्तपंथी लोकांने संगत्तीस लागून त्याने स्वत:स कलशाभिषेक करून घेतला आणि स्वत:स स्वतंत्र 
शा म्हणून घोषित केले. रायगडाचे राज्य मिळावे म्हणून तांत्रिक साधना केली. (आपल्या मार्गातील 
काटा दूर न्हावा या हेतूने.) या गोष्टी शिवाजीमहाराजांच्या कानावर गेल्यावाचून राहिल्या नाहीत आणि 
शिवाजीमहाराजांनी त्यास पुन्हा सुधारण्यास संधी मिळावी म्हणून समर्थांकडे पाठविले, पण तेथेही तो 
थांबला नाही, त्याने दिलेरशी संधान वांधले आणि फितुरी केली. शिवाजीराजांची शिस्त किती कडक 
होती याचे उदाहरण त्याच सुमाराचे द्यावयाचे झाल्यास दर्यासारंग आणि त्याच्या मुलाने जंजिऱ्यास 
केलेल्या कामचुकारपणावद्दल त्यांनी कैद करून त्याची मालमत्ता जप्त केली.*' हे सांगता येईल. ( ६ 
नोव्हेबर १६७८) 

शिवाजीराजांची विविध रूपे, त्यांचे गजकारणातील कसब, त्यांची सावधानता, त्यांची माणसे 
पारखण्याची आणि माणसे जोडण्याची कला या गोष्टी संभाजीने पाहिल्या होत्या. आग्रा प्रकरणातील 
शिवाजीमहागजांचे स्वाभिमानी रूप, त्यावेळी केलेले धाडस, बुद्धिचातुर्य, त्यांच्याकरिता जीवाची बाजी 
लावणारी माणसे हे सर्व पाहूनसुद्धा संभाजीच्या मनावर याचा काहीच संस्कार कां झाला नाही? झाल्या 
चुकीबद्दल क्षमायाचना करून पुन्हा रायगडावर येण्याची अनुज्ञा त्याने कां घेतली नाही? मागचा 
पुढचा काहीच विचार न करता ज्या औरंगजेबाच्या विळख्यातून एकदा सहीसलामत सुटल्याचे 
माहीत असतानासुद्धा मोगलांची हरामखोर वृत्ती, रक्तपिपासू मने, धर्मांध क्रूर भावना हे सगळे 
माहीत अमताना निव्वळ अविचाराने हे कृत्य, 'दुष्कृत्य' संभाजीराजांकडून घडले आणि ते सज्जनगडावरून 
दुर्जनगडावर गेले. 

संभाजीगजे चुकले, त्यांच्यात अपराधी भावना (५॥॥७/ ९010०५५) निर्माण झाली. त्म्मांच्या 
मनावर फुंकर घालण्यास त्यांच्याजवळ कोणी नव्हते. लहानपणी आई वारलेली, तारुण्याच्या उंबरठ्यावर 
आल्यावर आजीचे निधन! वडिलांना न सहन होणारे स्वत:च्या हातून घडलेले दुर्वर्तन! सावत्र आईबद्दल 
असलेला संशय इ. गोष्टींमुळे स्वत:चे राज्य निर्माण करावयाच्या ईर्षेने त्यांनी मोगलांचा आश्रय 
अविचाराने घेतला ही गोष्ट नि:संशय चुकीची झाली ! 

आपणास शिवाजी महाराजांनी पुरंदरच्या तहात लहानपणी मोगलांकडे ओलिस ठेवले, आग्ऱ्याला 
नेळे, आपला राजकारणासाठी उपयोग करून घेतला. हा; आपला स्वराज्य-निर्मितीच्या कामात सहभाग 
नाही कां? असा विचार त्यांच्या मनात तर डोकावला नसेल ना? दुसरी गोष्ट रायगडचा कारभार 
आपणाकडे न सोपविता राहुजी सोमनाथ यांच्याकडे सोपविला, शृंगारपुराला पाठविण्यापेक्षा आपणास 
कर्नाटक-मोहिमेस नेले असते तर? इ. विचार त्यांच्या मनांत आले असावेत आणि द्विधा मन:स्थितीत 
त्यांचे तरुण मन फितुरींच्या मार्गाकडे झुकले. 


शिवभारत - त्याचे ३१ अध्याय व ३२ व्या अध्यायातहि ९ इलोक उपलब्ध आहेत.- 

संभाजीरजाचे शृंगारपूर-वास्तव्य दिलेर प्रकरण, राज्यारोहण, प्रधानमंडळ व सावत्र माता-संघर्ष, राज्यभिषेक इ. 
बाबीची वर्णने कवीद्र परमानंदांनी लिहिलेली नसून ती त्यांचा मुलगा देवदत्त, श्रीधर किंवा नातू गोविंद याने किंवा त्यांच्या 
एखाद्या शिष्याने लिहिले असावेत, ह्या देवीसिंग चौहान व शेजवलकर यांच्या मताशी प्रस्तुत लेखक सहमत आहे. त्यामुळे 
त्या संदर्भातील नोंदी ' अनुपुरणकार असे म्हणतो ' अशा पद्धतीने केल्या आहेत. 


प्रकरण दुसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ५९ 


कारणे काहीही असली तरी, त्यांचे कोणी कसेही समर्थन कले तरी संभाजीराजे चुकले! कोणी 
त्याला युवराजांचा अविचारी आत्मयज्ञ म्हणोत, कोणी त्याला युवराजांचा रुसवा म्हणोत, कोणी त्यास 
राजद्रोह म्हणोत, कोणी त्याला पितूद्रोह म्हणोत, संभाजीराजांकडून अक्षम्य अपराध घडला हे सत्य 
दडवून चालणार नाही! 


दिलेरच्या गोटात संभाजीराजे 

कृष्णाजी अनंत सभासद म्हणतात** - पुरंदरच्या वेढ्याच्या वेळी दिलेरखानावर मुरारबाजी तुटून 
पडला, खानाशी गाठ पडली तेव्हां खान बोलिला, “अरे, तू कौल छे. मोठा मर्दाना शिपाई, तुज 
नवाजितो.... ” मुरारबाजी बोलिला, “तुझा कौल म्हणजे काय? शिवाजीराजांचा मी शिपाई, तुझ्या कौल 
घेतो काय?” आणि खानावरी चालिला. खानावर तलवारीचा वार करावा तो खानाने आपला कमाणतीर 
मारून पुरा केला. तो पडला. खानाने तोंडात आंगुली धातली की - 'असा शिपाई खुदाने पैदा केला?” 
ऐसे आश्चर्य केले... याच दिलेरखानाने फितव्याचा तीर मारला आणि युवराज संभाजीराजांना कौल 
दिला. त्यांना आपल्या हातात घेतले! ....बहुत सन्मान केला. राजियांचा पुत्र रुसून आपणाकडे आला 
आहे, त्यास गौरव करून आम्ही ठेऊन घेतला आहे तर पातशहांनी मेहरबान होऊन त्यास नवाजावे 
म्हणजे राज्यात दुही होईल.... राज्यातील लष्कर आपेआप उठून आपणाकडे येईल आणि किल्ले कोट 
बांधतील म्हणून लिहिले... त्याचवरून बादशहाने विचार केला का, राजियाचा पुत्र आला आहे, त्यास 

९१ कलमी बखरीत याचा उल्लेख आला आहे, “... दिलेरखानाकडे राजकारण कौल आणून 
रातोरात निघोन पेडगांवास स्त्रीवर्तमान गेले. दिलेरखान सामोरे येऊन लष्करांत घेऊन गेला, आदर बहुत 
केला. तीन हजार पठाण तैनात स्वार करून किल्ले भूपाळगड बलें घेतला "".... 
भूपाळगड : 

संभाजीराजे दिलेरखानाबरोबर भूपाळगडावर चाल करण्यास निघाले. (एप्रिल, १६७९) 
भूपाळगडासंबंधीची माहिती बुसातिनुस्सलातीनकार लिहितो - “शिवाजीने मांजऱ्यानजीक बहुत पर्वतांत 
एक किल्ठा बहुत मजबूत व फारच पक्का बांधून त्या किल्ल्याचे नाव भूपाळगड असें ठेऊन आपल्या 
आधाराची जागा केली होती. आपली सामान, सरंजाम व मालमत्ता वगेरे त्या किल्ल्यावर ठेविली, आणि 
या समई शिवाजीस मागें लढाई करण्यास प्रारंभ करण्याचा प्रसंग प्राप्त जाहला. यास्तव तो किल्ला 
लढाऊ सिबंदींनी व बहुत लढाया केलेल्या शिपाई लोकांनीं भरून फार मजबूती ठेवण्याविसीं हुकुम 
घेऊन पक्का बंदोबस्त ठेविला.” हल्लीच्या सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांच्या सरहद्दीवर असलेला हा 
किल्ला शंभूमहादेवाच्या डोंगरावरील एका टेकडीवर असून तो बाणूरचा किल्ला म्हणूनही ओळखला जातो. 
पूर्वी भूपालसिंहाने हा किल्ला बांधला असल्याने त्यास भूपालगड हे नांव पडले. बाणूर हे गांव किल्याच्या 
तटबंदीतच आहे. किल्ल्यावर महादेवाचे (बाणोबा, बारलिंग) अगदी वरच्या टेकडीवर मंदिर आहे. 
किल्ल्याशेजारी शुक्राचार्यांची गुहा नांवाचे स्थान आहे. शेजारी श्रावणबाळाचे डोंगर आणि कोळदुर्ग हा 
किल्ला आहे. त्यावर कोरीव काम आहे. भूपाळगडावर बाणोबाच्या मंदिराजवळ बहिजींचे (पेशवाईतील) 
वृंदावन आहे. शिवाजीमहाराजांनी ह्या किल्ल्याची पुर्नबांधणी केली. भूपाळगडावर शिवाजीमहाराजांनी 
साधनसामग्री साठविली होती.** 


प प्रकरण दगो 

ज्वलज्म्वलनतेजस संभाजीराजा ; 

क र्‍ ह कनल नसन 
> 


"> 
मी 


"नमळ .... 


दिलेरखान 
(मनुची संग्रह) 


प्रकरण दुसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ६१ 


भूपाळगडावर हल्ला 


२ एप्रिल, १६७९ रोजी दिलेरखान आणि संभाजीराजे किल्ल्याला येऊन भिडले. चाकण 
येथील संग्रामदुर्गावर ५६ दिवस शाहिस्तेखानाबरोबर झुंज देणारा व त्याला आपल्या अतुल पराक्रमाने 
चकित करणारा फिरंगोजी नरसाळा हा या किल्ल्याचा किल्लेदार होता, त्याच्याबरोबर त्याचा सहकारी 
म्हणून विठ्ठल भालेराव हा सबनीस होता. गडावर निवडक सैन्य होते. दिलेरखानाने रातोरात टेकडीवर 
तोफा चढविल्या. तोफांच्या अल्पकालीन माऱ्याने किल्ल्याचा बुरूज ढासळला. एका प्रहरात किल्ला 
मोगलांच्या ताब्यात आला. किल्ल्यात धान्याचा मोठा साठा होता. सैन्यातील लोकांना बरेच धान्य 
वाटले. उरलेल्या मालमत्तेला आग लावण्यात आली. किल्ल्याचे दरवाजे आणि तट पाडून टाकण्यात 
आले. त्याच दिवशी किल्ल्यातील लोकांच्या मदतीसाठी मराठ्यांचे सैन्य जवळ येऊन पोहोचले. 
दिलेरखानाने मराठ्यांच्या विरुद्ध इखलासखान, राजा जसवंतसिंह बुंदेला, रशीदअली रोशनाई ऊर्फ 
इल्हामुल्लाहाखान यांना रवाना केले. पण मराठयांचे सैन्य अधिक होते म्हणून दिलेरखान हा तातडीने 
आपल्या सरदारांच्या मागोमाग पोहोचला आणि त्याने मराठ्यांचा मोड केला आणि तो परतला*".... 

बु.स.कार या लढाईचे वर्णन करताना म्हणतो .... आणि मागें मंत्री फौज येऊन पोहोंचविण्याचा 
पुकारा चहुंकडून जाहला. (या किल्ल्यांत सामान, सरंजाम आणि संपत्ती ठेवल्याचें त्यास समजलें होतें. 
कदाचित त्यास हें संभाजीकडूनसुद्धां समजलें असावें.)...त्याप्रमाणें तर्फेकडील कसब्यांतील गांवोगावचीं 
सपूर्ण मनुष्ये आपापलीं बायकामुले व मालमत्ता व बहुत सामान सरंजामानिशीं येऊन किल्ल्याचा आश्रय 
करून त्या किल्ल्यावर राहिलीं होतीं. ही बातमी दिलेरखानाला समजून तो किल्ला घ्यावयास निघाला. 
प्रात:समई त्या किल्ल्याचेपासी पोहोंचून सदरहू किल्ल्यावर हल्ला केला. दोन प्रहर दिवसापर्यंत मोठी 
लढाई झाली. उभयतांकडील बहुत माणसें खराब जाहलीं. जसा दारिद्री माणूस जसा द्रव्याचा ढीग 
पाहिला म्हणजे तें द्रव्य उपटण्याविषयीं जिवादारभ्य झटून जलदी करतो त्याप्रमाणें दिलेरखान यानें त्या 
किल्ल्यावर हल्ला करण्यास कमतर न करतां तेच दिवशीं तो किल्ला घेतला.... जीं माणसें किल्ल्यावर 
आश्रयासाठीं आलीं होतीं त्यांचें सर्वस्व दिलेरखानाने हरण केलें. किल्ल्यावर सर्व माणसें होतीं तीं कैद 
केलीं. शिवाकडील सातशें माणसें जीं कैद झालीं होतीं त्या प्रत्येक मनुष्याचा एक एक हात कापून त्या 
मनुष्यांस सोडून दिलें. फार माणसें त्या गर्दीत ठार झालीं .... नंतर शिवाजी महाराजांकडून (१६०००) 
स्वारांची मदत आली पण ती उशिरां पोहचली. मागें असलेल्या इखलासखानाबरोबर त्यांची झुंज झाली. 
दिलेरखानाला हे कळतांच तो माघारी फिरला. हजारोंवर माणसें मारली गेली, तेव्हां शिवाजीराजांचे लोक 
पळून गेले.“ 

अनुपुराणकाराने आपल्या काव्यात दहाव्या अध्यायात या वेढ्याच्या वर्णनाचे साठ श्लोक 
लिहिले आहेत, त्यांचा सारांश : "गड दुर्बळ आहे. दलेलाचे सैन्य प्रबळ आहे.. दलेलाचे सैन्य गडावर 
शिड्या लावून चढून गेले. सुरुंग लावून गड घेण्याचा प्रयत्न करू लागले. वरून बाण व दगडांचा 
वर्षाव झाल्याने दलेलाचे बरेच लोक पडले. लोकांचा धीर सुटला. फिरंगोजी नरसाळ्याने तीव्र प्रतिकार 
केला पण संभाजीराजांच्या परफ्रमापुढे त्यास हार खावी लागली, गड ताब्यात आला, गड जमीनदोस्त 
केला.. *' 


२४ ऑगस्ट, १६८० च्या बाकरेशाख्तयांना दिलेल्या दानपत्रात या गडाचे लढ्यासंबंधी संभाजीराजांनी 


६२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसो 


लिहिले आहे ते असे ....** 

अवरंगाश्‍वपतिसेनाधिपतिसंसीलन संपादित सप्तसहसारववार वैप्रव संप्रावित भूपालदुर्गग्रहण- 
दुरप्यहय़रस्त दलेल्यातुरसंयोजित जानुसमासादित ... 

औरंगजेबाना सप्तहजारी सेनापतीने (सात हजार घोडदळाचा मुख्य) भूपाळगड जिंकण्यासाठी 
योजना आखल्या व त्याने संभाजीराजांपुढे गुडघे टेकले (नतमस्तक झाला). 

९१ कलमी वखरीतील उल्लेख - 

तीन हजार पठाण स्वारकरून कुल घेऊन किल्ले भूपाळगड बलें घेतला. कोण्ही भांडले 
नाहीत..फिरंगोजी नरसाळा हवालदार व विठ्ठल भालेराव सबनिस पलाले. वरकड गडकरी सांपडले 
त्यांचे हात कान घेतले. राजे पनाला होते. फिरंगोजी नरसाळा भेटीस जाताच गड दिधला, म्हणोनी 
तोफेचे तोडी घेऊन उडविला. विठ्ठल भालेराव यास बहुत मार दिधला. व्राह्मण म्हणून सोडिले. 
कुलधाम पाडला. दिलेरखान विजापुरकडे गेला तेथून भागानगरकडे गेला." जेधे शकावलोतील नोंद - 

सिद्धार्थी संवत्सरे, शके १६०१, वैशाख शुद्ध २ गुरुवारी दिलेरखानें भूपाळगड घेतला." 

चिटणीस वखर- दिलेरखान यांनी आपली फौज काही बरोबर देऊन भूपाळगड जाऊन घ्यावा 
ऐसा विचार करून राजे यास रवाना केले. ते समयी तसे चालून येऊन वेढा घालून मोर्चे लाविले... 
किल्ला भांडवावा तरी संभाजी महाराज पुढे येणार, गोळा कसा टाकावा? म्हणून रात्रीस किल्ला सोडून 
निघोन शिवाजी महाराजांकडे गेले. किल्लेकरी काही राहिले त्यास किल्ला घेऊन धरिले. बहुतेकांचे डावे 
उजवे करून हातपाय तोडिले. उग्र शासन केले.. माघारे निघोन दिलेरखान याजकडे गेले."* 

आणि नेमक्या याच २ एप्रिल १६७९ बुधवारपासून औरंगजेबाने जिझिया कर सुरू केल्याचा 
आदेश जारी केला. “त्यांनी (बिगर मुसलमानाने) जिझिया कर हा नप्रपणे आपल्या हाताने भरावा. असे 
करताना इस्लामी धर्मशास्त्राने घालून दिलेली रीत पाळावी, जिझिया कर बिगरमुसलमानांकडून (जिम्मी) 
राजधानीत आणि प्रांताप्रांतांतून वसूल करावा. 

महाराजांनी आपला लाडका भूपाळगड जमीनदोस्त झाल्याची बातमी पन्हाळ्यावर ऐकली. 
एक हजार लोक मारले गेले होते, अगणित मालमता बेचिराख झाली होती, आणि निरपराध ७०० 
लोकांचे हात विनाकारण कलम झाले होते, आणि ते सुद्धा आपल्या युवराजांच्या मदतीने, त्यांच्या 
समक्ष! कधीही भरून न येणारे हे नुकसान शिवाजी महाराजांच्या अंत:करणास चटका लावून गेले! 

दक्षिणेत मोगलाईचे पाय घट्ट रोवण्याचे औरंगजेबाचे प्रयत्न चालू होते. यापूर्वी शाहिस्तेखान, 
मिर्झाराजे जयसिंह, दाऊदखान, महाबतखान, बहादुरखान हे बलाढ्य सरदार दक्षिणेस पाठ फिरवून 
परत गेले होते, आता दिलेरखान आणि नुकताच औरंगाबादेस, दख्खनचा सुभेदार म्हणून रुजू झालेला 
औरंगपुत्र शहाजादा मुअज्जम हे या उद्योगाला लागले होते. दिलेरने संभाजीस जवळ करून शिवाजी- 
महाराजांच्या दिलाचा तुकडा तोडला होता आणि भूपाळगड घेऊन त्यांच्या मनावर मीठ चोळले होते, 
दिलेरखानाचा आता विजापूर घेण्याचा विचार होता. औरंगजबाचा त्याला तसा सख्त आदेश होता. 

ऑगस्ट १८ दिलेरखान भीमा उतरून विजापूरवर हल्ला करण्याकरिता आला. " 


दिलेरखानाचा विजापूरवर हल्ला 
शिवाजी महाराजांबरोबर विजापूरचा इब्राहिम आदिलशहाचा वजीर मसूदखानने तह केला होता. 


प्रकरण दुसरे ज्यलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ६३ 


त्याचप्रमाणे शिवाजी महाराजांनी आपले सैन्य पाठवून विजापूरचे संरक्षण करण्याची तयारी केली होती. 
पण मसूदखान हा धरसोड वृत्तीचा आणि संशयी असल्यामुळे शिवाजी महाराजांनी त्याच्यावर चाल 
केली. मसूदखान शिवाजी महाराजांबरोबर लढण्याचे टाळीत होता. सर्जाखान हा त्याचा सेनापती त्याला 
जुमानीत नव्हता. मसूदखानाने सिकंदर आदिलशहाच्या बहिणीची मोगल शहाजाद्यावरोबर सोयरीक 
घडवून आणून आपले राज्य मोगली आक्रमणापासून वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता. पण दिठेरखानाचा 
डाव विजापूरची आदिलशाही संपुष्टात आणण्याचा होता. त्याने सर्जाखानाला आणि इतर अनेक 
अधिकाऱ्यांना पैशाचा मारा करून फितविले. विजापूर दिलेरखान जिंकणार हे निश्‍चित झाले. त्याने 
मंगळवेढे घेतले.** (सप्टेंबर, १६७९) 
भीमसेन सक्सेना विजापूरच्या हल्ल्याची माहिती देतो - दिलेरखान विजापूरला पोहोचला. 
त्याच्यापाशी २० हजार फौज होती. त्याने विजापूरला वेढा घातला. विजापूर जिंकून घेणे त्याला शक्य 
झाले नाही. किल्ल्यावरून तोफांचा रोज मारा चालू होता. शहापूरच्या तलावातून कालव्याद्वारे पाणी 
आले होते. तो कालवा तोडण्यात आला. किल्ल्यातील लोकांनी सय्यद लतीफ सर्फराजखान पंचहजारी 
याच्यावर हल्ला करून त्याला मोठ्या पेचात आणले. दलपतराय हा त्याच्या साहाय्यार्थ धावला, त्याने 
शत्रूचे काही झेंडे हस्तगत केले. 
औरंगजेब बादशहास दिलेरचे हे काम पसंतीस उतरले नाही. त्याने त्याला बोलावून घेतले. 
मध्यंतरी शहाजादा मुअज्जम हा दख्खनचा सुभेदार होता. (ऑक्टोबर, १६७८) मे, १६८० मध्ये 
मुअज्जमची बदली झाली. त्याच्या जागी बहादुरखान याची सुभेदार म्हणून नेमणूक झाली.** 
जेधे शकावलीतील नोंद - १६०१ सिद्धार्थ नाम संकत्सरे शामजी नाईक विजापुरास पाठविले. 
अश्‍विन ८ मासी दिलेरखानें विजापुरास वेढा घातला.” 
मसूदखानाने शिवाजीराजांचे पाय धरले आणि विजापूर वाचविण्यासंबंधी विनंती केली, शिवाजी- 
महाराजांनी आपले वकील शामजी नाईक यांना सिद्धार्थ शके १६०१, भाद्रपद शुद्ध प्रतिपदेस 
म्हणजेच २६ सप्टेंबर, १६७९ रोजी दहा हजार स्वार धान्य आणि सामानसुमानांचे २ हजार बैल 
आनंदराव यांच्या नेतृत्वाखाली विजापुरास पाठविले. वकील म्हणून विसाजी निळकंठराव हेपण विजापुरात 
दाखल झाले. मसूदने विजापुरच्या किल्ल्यावर संरक्षणाची व्यवस्था मजबूत करून ठेवली. 
इकडे विजापुरचे संरक्षण करीत असतानाच शिवाजी महाराजांनी मोगली मुलखात धुमाकूळ 
घालण्यास सुरुवात केली. कार्तिकमासी अदिलशहाचा व शिवाजीराजे यांचा तह झाला. त्याच महिन्यात 
शिवाजी महाराजांनी जालनापूर लुटले. तेथे रणमस्तखानाशी लढाई झाली. सिदोजी निंबाळकर गोळी 
लागून ठार झाले. जालन्याला शिवाजी महाराजांना अगणित संपत्ती मिळाली. 
१६८० जानेवारीमध्ये व्यंकोजीराजांना लिहिलेल्या पत्रात ते लिहतात.-* 
विजापुरला दिलेरला अडकवून ठेऊन म्हणून ऐशी तजविज केली की; त्याच्या 
मुलकांत फौजाचा पैसावा करून ओढा लावावा. त्यावरून दिलेरखानास ती गांवांची 
भीमा नदी उतरून तहद जालनापुरास पावेतों मुलूख तख्तताराज करीत चाललो. 
जालनापुरास जाऊन चार दिवस गुक्‍्काम करून पेठ मारिली. बहुत मालमत्ता (हाती) 
लागली. जालनापुरास म्हणजे ओरंगाबादेहून चार गांवें ते जागा शहाजादा असता 


द्द ज्वलज्म्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसरे 


त्याचा हिसाब न धरितां पेठ लुटली. सोने, रुपे, हत्ती घोडे यांखेरीज मत्ता बहुत 
सांपडली ती घेऊन पठागडा (पट्टागडा) स्वार होऊन कूच करून एता... 
दिलेर विजापूरला ढिला पडला, पण तोही काटशह देण्यात पटाईत होता, त्याने संभाजीराजांना 
घेऊन मराठय़ांच्या मुलुखात पन्हाळ्याला वेढा घालण्याचा बेत केला, दिलेरखान आणि संभाजी यांनी 
पावसाळा संपताच विजापूरचे वजिरास शिवाजीवर चालून येण्यास 'माग पाडून पन्हाळ्याखाली युद्ध 
देण्याची जोरात तयारी चालविली. 'शिवाजीराजांनी आपल्या सरहद्दीवर १२००० घोडेस्वार आणून 
ठेवले आहेत व पावसाळा संपतांच उभयपक्षी हालचालींना सुरूवात होईल, असे मुंबईकर सुरतकरांना 
२९ जुल १६७९ च्या पत्रात कळवितात.*' 
मसूदखान घाबरला होता. तो शिवाजी महाराजांना पुन्हा पुन्हा मदत पाठविण्याविषयी याचना 
करीत होता. पण जालन्याची पेठ लुटण्याचा डाव शिवाजी महाराजांनी अचूक खेळला. शिवाजी 
महाराजांच्या रणनीतीमुळे विजापूर वाचले. आदिलशहा पूर्णपणे उपकृत झाला. 
व्यंकोजीराजांना शिवाजी महाराज पुढे लिहतात, 
दिलेरखानासही कळों आलें की; येथें गाहिल्यायुळें आपली शाही कुल बुडवतील, हें 
पूर्ण जाणोन विजापुर सोडून दिवसास कोस दोन कोस मजली करून चालिला. ऐसा 
गनीम जेर करून खट्टा केला.... विजापूरचें साह्य द्रव्यानें व सेनेनें करून ज्या उपायें 
गनीम उखळूं ये त्या उपायें उखळून विजापुरचें अरिष्ट दूर करून विजापुर रक्षिले... 
सह्याद्री जिंकण्यासाठी की सह्याद्री नष्ट करण्यासाठी संभाजीराजे दिलेरखानाकडे गेले होते? 
मैत्रीचा सलोखा केला होता की दिलेरच्या हातातील बाहुले बनले होते? आता ते दिलेरखानाबरोबर 
पन्हाळगडाकडे निघाले होते. विजापुरचा डाव उधळला गेल्यामुळे दिलेरखान अतिशय चिडला होता, 
आपला राग मराठी प्रजेवर काढण्यास त्याने वाटेत सुरुवात केली, विजापुरच्या भोवतालचा प्रदेश 
उद्‌ध्वस्त केला. शहराच्या भोवतालच्या बागा त्याने अगदी मुळापासून उखडून टाकल्या.“ 


तिकोटा, अथणीतील अत्याचार 
दिलेरखान व संभाजीराजे यांचा विजापुरहून पन्हाळ्याकडे जाण्याच्या मार्ग तिकोटे-अथणी- 
मिरज-कोल्हापूर-पन्हाळा असा असावा. तिकोट्यात मोगली सैन्य आपले सेनादळ प्रमुख दिलेरखान 
आणि संभाजीराजे यांच्यासह शिरले. लुटालूट सुरू झाली. स्त्रियांवर अन्याय चालू झाले, हिंदू आणि 
मुसलमान दोन्हींपैकी अनेक स्त्रियांनी आपल्या लहान बालकांसह अन्रूरक्षणार्थ विहिरींत उड्या घेतल्या. 
जवळ जवळ ३००० लोकांना जेरबंद केले. तिकोटा ओसाड झाले. पुढे अथणीकडे मोर्चा वळविला. 
वाटेत होनवाड, तेलंग ही गावे बेचिराख झाली. अथणीत मोगली सैन्याने अत्याचाराचा अतिरेक केला. 
शहराला आग लावली, अथणी ही बाजारपेठ होती. ती लुटून फस्त केली. अनन्वित अत्याचार झाला. 
स्त्रियांवरील अत्याचाराचा अतिरेक झाला.“ 
ऑक्टोबर, १६७९ रोजी राजापूरचे इंग्रज अधिकारी सुरतेस कळवितात, त्यातून आपणास 
अथणीच्या लुटीची व संभाजीराजांच्या गोटातून स्वराज्याकडे परतण्याची माहिती मिळते ती अशी - 
शिवाजीने दक्षिणी लोकांशी तह केला असून तो आपले सगळे सैन्य घेऊन कोठेसा 
निघून गेला आहे. कांही दिवसांपूर्वी दिलेरखान, सर्जेशव व संधाजीराजा यांनी अथणी 


प्रकरण दुसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ६५ 


लुटली. पुढे त्यांनी ते शहर जाळून काही लोक कैदही केले. या शेवटच्या बाबतीत 
सर्जेखान व संभाजी त्याच्या मतास अनुकूल नव्हते. केदी सोडावे असा त्यांचा विचार 
पडला. आणि दिलेरखानाशी मतभेद होऊन त्या दोघांना विजापुरकडे पळून जावे 
लागले. त्यानंतर संभाजीराजा कोल्हापूरकडे २०० घोडे व १००० पायदळ घेऊन 
आला आहे. इकडे येण्यात त्याचा काय हेतू आहे ते कळले नाही. परंतु आपल्या 
बापाने (शिवाजीने) बोलाविल्यामुळे तो आला आहे, अशी लोकांची समजूत आहे.“ 


संभाजीराजांचे स्वराज्यात पुनरागमन 


हिंदू प्रजेवर होणारे अत्याचार उघड्या डोळ्यांनी संभाजीराजे पाहात होते. दिलेरखानाच्या क्रोर्याने 
त्यांच्या मनाला वेदना होऊ लागल्या. अंत:करणात कालवाकालव होऊ लागली. वरील पत्रातील 
मजकुरावरून दिलेरखानाबरोबर त्यांचा मतभेद झाला असावा आणि आता आपल्या घराकडे परतावे 
म्हणून विचार बळावला असावा. शिवाय संभाजीराजांना परत आणण्यासाठी शिवाजी महाराजांचे प्रयत्न 
चाल होते. शिवाजीराजांची माणसे गुप्तपणे संभाजीपाशी येतजात असत, विजापूरपासून १६ कोसांवर 
अथणी हे स्थळ आहे. तेथूनच जंगलात छावणी होती. तेथून एका संध्याकाळी शिवाजीच्या माणसांनी 
त्यांना युक्तीने बाहेर काढले. दिलेरखानाने इतका बंदोबस्त केला होता, पण इतक्या मोठ्या फौजेतून दहा 
स्वारांनिशी संभाजीराजे निघून गेले.“ 
विजापुरला संभाजीराजे काही दिवस राहिले, आदिलशहा आणि मसूदखान शिवाजी महाराजांकडून 
उपकृत झाले होते. शिवाजी महाराजांनी विजापुरचे अरिष्ट दूर करून विजापूर वाचविले होते. ते उपकार 
जाणून त्यांनी त्यांस विजापूरच्या किल्ल्यात आश्रय दिला. विजापूर ते कोल्हापूर मार्गे पन्हाळ्यास आले. 
जेथे शकावलीतील नोंद - 
शके १६०१ सिद्धार्थी नाम संवत्सरे अश्‍विन सुध ३ शनवारी वासोटियावरी (वासोटा) च्यार 


घागरी रुपये २६००० सांपडिले. दुसरे दिवशीं तलवांतून ज्वाला निघाल्या. मार्गशीर्षमासीं संभाजीराजे 
मोगलाईतून पळोन पनालियासी आले.“ 


९१ कलमी बखर - 


या उपर संभाजीराजे भेटले हें वर्तमान बादशहास टाक (डाके) दाखल झालें. दिलेरखानानें लेहून 
पाठविलें होतें त्यावरून हुजुरची तलब आबादी आले जें. संभाजीराजे त्यांबरोबर फोज देऊन बळकटीनें 
हुजुर पाठविणे. हे तलब येतांच संभाजीराजे याचबरोबर फाज देऊन रातोरात स्वीवर्तमान पळविले. 
पठाण इनामी. त्यानें इमान राखला. संभाजीराजे येऊन किल्ले पनाला दाखल जाले. संभाजीनें आपल्या 
स्रीस शूरपुरुषाचा वेष चढवून ५ स्वारांसह तो सटकला.“ 

बु.सा. मधील नोंद : 

अखबार १५ डिसेंबर १६७९ - अशरफखानाने अर्ज केला तो असा - 

दिलेरखानाचे फॉजेबरोबर असलेला वाकेनविसीचा बक्षी अस्करखान याने मला पत्र दिले होते 
की, सीवाचा मुलगा येऊन दिलेरखानाला भेटला होता. त्यास सात हजार जात व सात हजार स्वार 
एवढी मनसब होती. तो स्वत:च्या हिकमतीने पळून गेला. 


६६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसरे 


अखबार १८ डिसेंबर १६७९ - 

दिलेरखानाच्या फॉजेच्या वृत्तावळन समजले कौ सवाचा मुलगा संभाजी पळून गेला. तेव्हा 
खानाने विजापूरी आ्रंतातून बादशाही मुलूकाकडे कूच केली.“* 

९१ कलमी बखर व बुसातिनुस्सलातीन यांनी संभाजी आपले स्त्रीसह परतला असे म्हटले 
आहे. ते चुकीचे ठरते. कारण पुढे (२७ नोव्हेंबर, १६८१) चे अखबारात €... सीवाचा मुलगा संभाजी 
याची एक बायको व बहीण यांना दिलेरखानाने केद केले होते त्यांना ह्या किल्ल्यात ठेवले होते. त्याना 
या किल्ल्यातून बाहेर काढण्याचा विचार आहे... ” अहमदनगरच्या किल्लेदाराने हे कळविले, अशी नोंद 
आढळते.“ 

मल्हार रामराव चिटणीस बखर - शिवाजी महाराजांस वर्तमान समजविल्यावरी म्हणून बहुत 
खिन्न जाले. संभाजीराजे यांजकडे कारकून पाठवून बोध करविला की, “ हे कृत्य तुम्ही करिता हे काय? 
आम्ही श्रम करून राज्य सोडविले हे तुम्हासाठी किंवा कोणासाठी ? तेथे राहून, यवनांचा समागम करून 
पुन्हा आपली स्थळे व राज्य त्यांच्या घरी घालावे हे बुद्धी धरली, हा अपाय तुमचा किंवा आमचा होतो? 
... मागील जाल्या गोष्टी त्या जाल्या, याउपरि तुम्ही निघोन यावे...” 

ऐसे शिवाजी महाराजांचे लिहिल्यावर... अनुताप होऊन स्त्रीसहवर्तमान युक्तीने निघोन आले. 
शिवाजी महाराजांचे दर्शन शिवाजी महाराज पन्हाळप्रांती होते तेथे घेतले. पन्हाळ प्रांत तीन लक्षांचा 
तालुका त्यांचे खर्चास नेमून देवून... याचप्रमाणे बंदोबस्त करून देवून नजरबंद ऐसेच ठेविले आणि 
शिवाजी महाराज निघोन रायगडी आले. 

जालन्याची लूट करून आल्यावर शिवाजी महाराज पट्टागडावर होते. संभाजीराजे पन्हाळगडावर 
आल्याचे त्यांना समजले व ते पन्हाळगडावर आले.“ 

संभाजीराजांना पकडून आणावे असा औरंगजेबाने दिलेरखानास हुकूम दिला होता.' असे 
सभासदकार लिहितात. 'हे वर्तमान खानास कळताच संभाजीराजांस सूचना करून पळविले.' 

वरील सर्व नोंदींचा विचार केल्यावर एक निश्‍चित की, संभाजीराजांना परत आणण्यासाठी 
शिवाजी महाराजांचे प्रयत्न चालू होते. संभाजीराजे पश्चाताप पावून परत आले हेही खरे. दिलेरखानासारख्या 
क्रू आणि कपटी माणसाचे हातून निसटणे सोपे नव्हते. शिवाजी महाराजांनी विजापुरकरांशी जे 
राजकारण केले, त्यांना मदत करून मिंधे केले होते त्यामुळेच विजापुरमध्ये संभाजीराजांना आश्रय 
मिळाला आणि त्यांना पन्हाळ्यास येणे सोपे झाले. व्यंकोजीराजांना लिहिलेल्या जानेवारी १६८० चे 
पत्रात छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणतात... 

चिरंजीव राजश्री संभाजी राजे मोगलाईत गेले होते त्यांस आणावयाचा उपाय 
बहुत प्रकारे केला, त्यासहि कळो आले की या पातऱाहीत अगर विजापूरचे 
अगर भागानगरचे पातशाहीत आपले मनोगतानुरूप चालणार नाही. ऐसे जाणोन 
त्यांनी आमचे लिहिण्यावरून स्वार होऊन आले. त्यांची आमची भेट जाली. 
घरान्याचे रीतीने जैसें समाथान करून ये तैसे केले “..... 

शिवाजीराजांना प्रशासक आणि पिता या दोन्ही भूमिकेतून जावे लागत होते. आणावयाचा बहुत 
उपाय करून आणले किंवा त्यांच्या लिहिण्यावरून संभाजीराजे आले तरी शिवाजी महाराजांच्या 
अंत:करणात खोलवर जखम झालीच होती. संभाजीराजाने दिलेरशी संगनमत केले ही एकच गोष्ट 


इकाण दुसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ६७ 


त्यास कारणीभृत नव्हती, संभाजीराजांच्या कडून अपराधांची मालिका घडली होती. मनुष्य एकदा 
नुकला की, पुढे चुकांची मालिका सुरू होते, 

(१) शृंगारपुरला संभाजीराजे शाक्तांच्या नादी लागले आणि त्यानी स्वत:स कळशामिपेक करून 
परेतला; तेथेच त्यांनी दिलेरखानाशी संधान बांधले, 

(२) शिवाजी महाराजांनी समर्थांच्या सहवासातून त्याना काही संस्कार होईल, काही परिवर्तन 
होईल या इच्छेने सज्जनगडावर पाठविले, हे तेथे थांबले नाहीत, दिलेरशी जवळीक केली आणि 
मोगलाईत गेले. आणि फितुरी हा कलंक त्यांना लागला. 

(३) मोगलाईत गेल्यावर दिलेरखानाबरोबर शिवाजी महाराजांचा आवडता दुर्ग भूपाळगड, 
शिवाजी महाराजांनी मुद्दाम बांधलेला, 'स्वराज्याचे कोठार', अशा किल्ल्यावर मारा करून तो जमीनदोस्त 
करुन टाकला. मोगलांच्या भीतीने किल्ल्याच्या आश्रयाला आलेल्या एक हजार लोकांना कैद केले 
आणि सातशे निरपराध लोकांचे हात छाटले. 

(४) अथणी, तिकोटे लुटले गेले. हजारो स्त्रिया, मुला-माणसांवर अन्याय झाला. 


पिताचार्यसुह्ददून्माता भार्यापुत्र पुरोहित: । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञो$स्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ।। - मनुस्मृति (८-३१५) 


अर्थ : वडील, गुरु, मित्र, आई, पत्नी, पुत्र, पुरोहित कोणीही असला तरी जो आपल्या धर्माने 
वागत नसेल तर तो राजास अदण्ड्य नाही म्हणजेच राजाने त्यास शिक्षा देणेच योग्य आहे. 

शिवाजी महाराज नीतिधर्माचे पालन करणारे महापुरुष होते. तरीसुद्धा त्यांनी संभाजीराजांना 
पन्हाळगडावर ठेवले, रायगडावर (घरी) येण्यास मना केली, ही शिक्षा कमी नव्हती ! 

त्यांनी त्यांना अगदीच वाऱ्यावर सोडले नाही! 


राज्यविभाजनाचा प्रस्ताव 


सभासदकार पितापुत्रांचा संवाद लिहितात, 'हें वर्तमान राजियास पुरंदरास कळतांच संतोष पावून 
पुत्राच्या भेटीस पन्हाळियास आले. मग पिता-पुत्रांची भेट जाहली. बहुत रहस्य जाहलें, त्याउपरी राजे 
म्हणू लागले कीं, (लेकरा मला सोडूं नको, ऑओरंगजेबाचा आपला उभा दावा. तुजला दगा करावयाचा 
होता. परतु श्रीनें कृपा करून सोडून आणिला. थोर कार्य झालें. आतां तूं ज्येष्ठ पुत्र. धोर झालास आणि 
सचेन्तर राज्यकर्तव्य हें तुझा चित्ती आहे असें आपणांस कळले; तर मजला हें अगत्य आहे. तरी 
तुजलाही राज्य एक देतों. आपले पुत्र दोषेजण. एक संभाजी व दुसरा राजाराम. ऐसियास हें सर्व राज्य 
आहे, यास दोन विभाग करतों , एक चंदीचें राज्य, त्याची हद तुंगभद्रा तहद कावेरी हें राज्य आहे, 
दुसरें तुंगभद्रा आलीकडे गोदावरीपर्यंत एक राज्य आहे. ऐशीं दोन राज्यें आहेत त्यास तूं वडील पुत्र, 
तुजला कनटिकांचें राज्य दिधळें, इकडील राज्य राजारामास देतो. तुम्ही दोघे पुत्र दोन राज्य करणें. 
आपण श्रींचे स्परण करून उत्तम सार्थक करीत बसतो. « तेव्हां संभाजीराजे बोलले, (आपणांस साहेबांचे 
पायाची जोड आहे. आपण दूधभात खाऊन साहेबांचे पायाचें चिंतन करून राहीन. असें उत्तर दिधलें 
आणि राजे संतुष्ट जाहले, मग पिता-पुत्र बैसोनी कुलराज्य आपलें देखिलें..'* (जानेवारी १६८०) 

सभासदांनी संभाजीराजे व शिवाजीराजे या पिता-पुत्रांची पन्हाळा येथे 'मेट झाल्याचे व त्यांच्यात 
झालेल्या संवादाचे वर्णन अतिशय रोचक अशा शब्दांत लिहिले आहे. तसे संवाद खरोखरीच झाले 


६८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दुसरे 


असतील कां? झाले असल्यास ते सभासदांनी ऐकले कां? संवाद काल्पनिक आहेत कां? या प्रश्‍नांची 
उत्तरे देता येणार नाहीत, पण त्यांतून ज्या गोष्टी समजतात त्या सत्य समजण्यास काहीच प्रत्यवाय 
नाही, पिता आणि पुत्र या अतिशय भावनिक अशा नात्यात अशा तर्‍हेच्या मेटीत तसे बोलणे झाले 
असणे संभवनीय आहे. शिवाजीराजे पन्हाळ्यास असताना शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत राजाराम हे 
पन्हाळाभेटीच्या वेळी १० वर्षाचे होते, त्यांच्या कानावर या गोष्टी गेल्या असतीलच, आणि हे 
सभासदाचे लेखन पुढे ज्यावेळी त्यांनी ऐकले असेल त्यावेळी सभासदांना, त्यांनी जर त्यात काही 
असत्य असते तर लिहिण्यास प्रतिबंध केला असता. 

सारांश, सभासदांनी लिहिलेल्या संवादात तथ्य आहे. संभाजीराजांची स्वतंत्रपणाची वृत्ती शिवाजी- 
महाराजांनी जाणली आणि त्यांस स्वतंत्र राज्य देण्याचा विचार त्यांनी केला. रायगडावरील मंडळींशी 
त्यांचे पटत नाही. शिवाय फितुरीसारख्या आरोपामुळे झालेली नामुष्की यांमुळे त्याना रायगडावर ठेवणे 
शिवाजी महाराजांस इष्ट वाटले नसावे आणि म्हणून राज्य-विभाजनापेक्षा 'संभाजी, आता तू ज्येष्ठ पुत्र 
थोर झालास आणि सचेन्तर (स्वतंत्र) राज्यकर्तव्य तुझ्या चित्तीं आहे हें आपणांस कळालें.' हे जाणल्याने 
शिवाजी महाराज तसे म्हणाले असतील आणि नवीन जिंकलेले आणि पूर्वीच्या वडिलार्जित कर्नाटकात 
राज्य तू स्वतंत्र सचेन्तर राज्य कर असा शिवाजी महाराजांनी अतिशय सुज्ञ विचार व्यक्‍त केला असावा. 
रायगडाला राजे होते, त्यांनी आपल्या हयातीत रायगडाची सत्ता राजारामास देण्याचा त्यांचा विचार 
त्यांनी बोलून दाखविला. “स्वत: श्रींचे स्मरण करून उत्तर सार्थक करीत बसतों,' असे म्हणाले. याचा 
अर्थ असा की, माझे हयातींतच हें राज्यविभाजन व्हावें. कर्नाटकाच्या राज्यावर संभाजीने सत्ता गाजवावी, 
आणि रायगडाच्या राज्यावर राजारामाची सत्ता असावी . 

पण सभासदांच्या म्हणण्याप्रमाणे संभाजीस हा प्रस्ताव मान्य झालेला दिसत नाही. “आपणांस 
साहेबांच्या पायाची जोड आहे, वगेरे बोलण्याचा अर्थ शिवाजी महाराजांच्या प्रस्तावाला अप्रत्यक्ष 
नकारच होता; असे म्हणावे लागेल. 

संभाजीराजांना शिवाजी महाराजांनी प्रयत्न करून मोगली मुलूखातून परत आणले होते, ते 
त्यांनी केलेला अपराध पोटात घालूनच असे म्हणावेसे वाटते, कारण व्यंकोजीराजांना लिहिलेल्या पत्रात 
“घरोब्याचे रीतीने जैसें समाधान करून ये तेसें केले', असे लिहिले आहे. तर मग प्रधान मंडळ, 
सोयराबाई यांची समजूत घालून संभाजीराजास आपले हाताखाली ठेवून काहीतरी कामगिरीत गुंतवण्याची 
योजना शिवाजी महाराजांनी का आखली नाही? राज्यविभाजन हा अखेरचा पर्याय कां स्वीकारला? 
त्यातून रायगडपेक्षा दूरचे कर्नाटकाचे राज्य संभाजीस देण्याचा शिवाजी महाराजांनी कां विचार केला? 

याचा स्पष्ट अर्थ असा की, शिवाजी महाराजांच्या मनातून संभाजीराजे उतरले होते. तरीसुद्धा 
पितृकर्तव्य म्हणून राज्यविभाजन करून देणे हा पर्याय त्यांनी स्वीकारला असावा. म्हणून संभाजीस तूर्त 
पन्हाळगडावर राहाण्यास व त्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी जनार्दनपंत हणमंते यांच्यावर सोपवून 
शिवाजी महाराज पन्हाळगडाहून रायगडास परत आले. दुसरी गोष्ट अशी की राज्य-विभाजनाची 
शिवाजी महाराजांची मसलत संभाजीने पूर्णपणे फेटाळली. त्याच्या आग्रही आणि हट्टी स्वभावामुळे 
त्याने रायगडाचेच राज्य मला द्यावे असा आग्रह धरला आणि शिवाजी महाराजांनी ही गोष्ट अमान्य 
करून पुढे राजारामाचे लग्न उरकून परत येतो हे सांगून शिवाजी महाराज रायगडावर गेले. 

पन्हाळगडावर सैन्याचे प्रमुख सरनौबत म्हणून मल्होजी घोरपडे होते. किल्लेदार म्हणून मुरारबाजींचे 


1४॥5151103.1'.22 


प्रकरण दुसरे ज्वलज्ज्यलनतेजस संभाजीराजा ६९ 


नातू विठ्ठल त्र्यंबक महाडकर हे होते. सोनाजी नाईक बंकी, बाबाजी ढमढेरे, हिरोजी फर्जद, सूर्याजी 
कंक यांना पण ठेवले होते. जनार्दनपंत हणमंते कोप्पळच्या बाजूला होते. त्यांना कोल्हापूर प्रांती येण्यास 
सांगून संभाजीराजांवर नजर ठेवण्यास सांगितले, 

सभासदकार म्हणतात- एणेप्रमाणें आपलें राज्य साल्हेरी किल्यापासून गोदावरी नदीअलिकडे 
कुल देश व घाट तळषाट वुंगमद्रापावेतो हा एक श्रांत व वुगमद्रेपल्रिकडे देखील कोल्हार, बालापुर, 
चंदी एकूण सरद कावेरीपावेतो हा एक प्रात असे दोन मिळून एक राज्य आहे. ऐसी तसवीज करून 
संभाजीरजियास पन्हाळयास ठेविलें. आणि पुत्राचे समाधान केलें की, (आपण रायगडास जातों. 
धाकला पुत्र राजाराम याचें लर्न करून येतों. मग राज्यकारभाराचा विचार कर्तव्य तो करू, तू वडील 
पुत्र आहेस, सर्व प्रकारें भरवसा तुमचा.” असें बोलून रायगडास गेले." 

शिवाजीराजे पन्हाळगडाहून सज्जनगडास गेले. समर्थांच्या सहवासात काही दिवस राहून नंतर 
माघ शुद्ध १४, (४ फेब्रुवारी, १६८०) या दिवशी रायगडावर आले.'' एक महिन्याने राजारामाच्या 
मुंजीचा कार्यक्रम पार पडला व चि. प्रतापराव गुजर यांचे मुलीबरोबर विवाह झाला. (१५ मार्च 
१६८०)" 

१५ मार्च १६८० रोजी राजारामाचे लग्न झाले. संभाजी महाराज लग्नास हजर नव्हते. 


शिवछत्रपतींचा कैलासवास 


राजारामाच्या विवाहानंतर म्हणजे ९ दिवसांनी शिवाजी महाराज आजारी पडले. 'मग कांहीं 
दिवसांनी शिवाजी महाराजांना ज्वराची व्यथा जाहली.''* पुढे ज्वर कमी झाला नाही. रक्‍तातिसार झाला. 

चैत्र शु. ९१५ शके १६०२ हनुमान जयंती रुद्रनाम संवत्सरे दोन प्रहरी राजेस्वामी 
कैलासवासी झाले! चैत्र शुद्ध पौर्णिमा शनवारी दोन प्रहरां दिवसां शिवाजीराजे यांनी देह ठेविला." 

राजियांचें कलेवर चंदनकाष्ठे, बेलकाष्ठे आणून दग्ध केलें. स्त्रिया व राजपत्न्या, कारकून व 
हुजरे सर्व लोकांनीं सांगितलें कीं, धाकटा पुत्र राजाराम यांनीं क्रिया करावी. सर्वांनी खेद केला, राजाराम 
यांसी अत्यंत शोक झाला, त्यानंतर उत्तरकार्य कनिष्ठांनीं करावें असें सिद्ध केलें. वडील पुत्र संभाजीराजे 
वेळेस नाहींत. याजकरितां धाकट्यांनीं क्रिया केली."* 


(1) (33 
संदर्भ टीपा 

१. ऐश - पृ. २४ ११. शिपसासं - १८११ 

२. राजीगा - पृ. ६१, ६२, ६३ १२. पकाअनु - पृ. ५९-६० 

३. ऐश - पृ. २४ १३. पकाअनु - पृ. २९, वि. २ अ. २. इलो १०६- 
४. शिपसासं - क्र १६८८, पृ. ५०६ १०७ 

५. शिपसासं - क्र. १७३३, ३४ १४. आज्ञापत्रे - पृ. १३९, १४० 

६. शिपसासं, खं. ३ प. क्र. २७५३ पृ. १२०-१२१ १५. शिशाअं - पृ. ४७ 

७, ए५. -1.ला ल ४०. - 4, 9४० - 396 १६. शिपसासं - क्र, १७४८ पृ. ५२२ 

८. ऐश - पू. २४ १७. राच - सर्ग १, इलो ४३,४४ पृ. २२ 

९. शिपसासं - १९०७ - पृ. ५६५ १८. दहिंइ - पू. २६ 
१०. शिपसासं - १९०९ - पृ. ५६७ १९. पकाअनु - पृ. १५१ 


२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 


३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 

अश _.__2_11. 5 स क प 
५९, 
६०, 
६१. 
६२. 
६३. 
६४. 
६५. 
६६. 
६७. 
६८. 
६९. 
७०, 
७१, 
ष्र. 


राच - सर्ग १, ५७ - ५८ 
शिपसासं - क्र. १७१८ 

बुंभू १४. ३ 

शशि - पृ. ८६६ 

कित्ता 

कित्ता 

कित्ता 

शशि - पृ. ८६९ 

कित्ता 

शिसप्रच - पृ. २३६ 

शिपसासं - क्र. १८११ 

शिपसासं - क्र, १८०७ 

पकाअनु - ८ - १,२,३,६८ 

ऐश - पृ. २५ 

शिभा - अध्याय ३१ पृ. २१३, १३ 
पकाअनु - श्लोक १-१४ पृ. १३३ 
एकब - पृ. ४३ 

मस्वास - ८ पृ. ११, पृ. ५२-५५ 


. पकाअनु - पृ. श्लोक १-१४, पृ. १४९ 

. पकाअनु - श्लोक ६२, पृ. ९ 

. ऐश- पृ. २६ 

. कित्ता 

. पकाअनु - श्लोक २३-२५, पृ. ८१ 

, पकाअनु - श्लोक ७-१२, ४३ अ, पृ. ७६-७७ 
. पकाअनु - श्लोक २२-२६, पृ. ७७-७८ 

, मोआम - पृ. ७० 

. ऐश - पृ. ३६ 

. मोमसं - पृ. १६ 

. शिचप्र - पृ. २९ 

. मइसाखं - १५ ले, १४२, संपसासं - २०८० 

. पकाअनु - पृ. ८२-८२ 

. मोआम - पृ. ७१ 

. पकाअनु - पृ. ८४ 

. ऐश - पृ. २६ 

. मोआम - पू. ७१ 

« पकाअनु - पृ. २२,२३ (श्लोक ५५ ते ९०) 

* शाह1९8ाठ(30 ७५७९०1० |]. ॥॥॥1॥1 - 08९ 


४०. 348 


. मराचिब - पृ. ८६ 
५८. 


विआ - पृ. ५२७ 


७३. 
७४, 
७५. 
७६. 


प्रकरण दुसरे 


शिपसासं॑ - क्र, २०९१, पृ. ६२८ 
ऐश - पृ. २६ 
मोआम - पृ. ७० 
दानपत्र 
शिपसासं - क्र. २०८१ 
सभाब - पृ. ३६ 
एकब - पृ. ४३ 
विआ - पृ. ५३३ 
मोआम - पृ. ७१ 
विआ - पृ. ५३३ 
पकाअनु - पृ. ९९ - १०० 
दानपत्र 
एकब - पृ. ४३ 
ऐश - पृ. २७ 
शिचप्र - पृ. २९ 
शिपसासं - क्र. २११६ 
शशिखंड२ - पृ. ९५५ 
मोआम - पृ. ७३ 

. ऐश - पृ. २७ 

. शिपसासं - क्र. २२८६ 

. शिपसासं - क्र २११६ 

. मोआम - पृ. ७३ 

. विआ - पृ. ५५९ 

. शिपसासं - क्र. २१४२ 

. मोआम - पृ. ७३ 

, ऐश- पृ. २६ 

. एकब - पृ. ४३, ४४ 


. अखबार - क्र. १३३, १३५ पृ. ८०-८१ 
. अखबार - क्र. २७६ पृ. १५७ 

. शशि- पृ. ९५९ 

. शिपसासं - क्र. २२२६, पृ. ६८४ 
. सभाब - पृ. ८६-८७ 

. सभाब - पृ. ९६ 

. शशि- पृ. ९६२ 

. ऐश - पृ. २७ 

. सभाब - पृ. ९९ 

. ऐश - यू. २७ 

. सभाब - पृ. ९९ 


प्रकरण तिसरे 
स्वराज्याचा उत्तराधिकारी 
सन १६८० 


सन १६८० 


0 स्वराज्याचा उत्तराधिकारी कोण असावा? 
0 पन्हाळगडावरील हालचाली 

0 संभाजीराजे रायगडावर 

0 राजकारणास प्रारंभ 


स्वराज्याचा उत्तराधिकारी कोण असावा? 


शिवाजी महाराजांचे निधन तसे अकस्मातच झाले. शिवाजी महाराज वृद्ध झाले नव्हते. तथापि 
आयुष्यभराच्या मोहिमा, संघर्ष यांमुळे ते थकलेले होते. शिवाय संभाजीराजांचे मोगलाईत जाणे, 
भूपाळगडावरील अत्याचार इ. गोष्टींमुळे त्यांचे मन कष्टी झालेले होते. साहजिकच त्यांची ताकद आणि 
प्रतिकारशक्‍ती क्षीण झाली होती. सभासद म्हणतात, 'मग कांहीं दिवसांनी शिवाजी महाराजांस व्यथा 
ज्वगची जाली. कालज्ञान जाणें, विचार पाहातां आयुष्याची मर्यादा झाली असें कळून...” 

महाराज विषमज्वराने वारले हे आता सर्वानुमते मान्य झाले आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. 
'ज्वर' हे विषमज्वराचे लक्षण आहे. त्यात ताप अधिक चढतो. कमी होतो. शिवाय या आजारास 
एंटेरिक फीव्हर (आंतड्याचा ताप) असे नांव आहे. आतड्यास व्रण पडतात. त्यामुळे रक्ती हगवणसुद्धा 
संभवते. त्यामुळे ज्वर व अतिसाराने शिवाजी महाराज वारले असे दिसते. मुंबईकरांच्या २८ एप्रिल, 
१६८५० च्या पत्रांत पुढील उल्लेख आहे-' 

....४४०199०6 ९९1911 1९%/5 (13 $॥1४3]९९2 1२8] 15 023. [(151090/ 23 0995 511102 16 0202895९06. 
[155908 01000182 0९2 ५12९12 099. 1 1825011911 15 १९! & 581101811२] 15 91 ?81811.. 

या आजारात आतड्याच्या व्रणामुळे पोटसुद्धा दुखू शकते. त्यामुळे डॉ. ऑलिन्स म्हणतो, 1१८ 
गद्त र्ग शगधा( ३७०९ ००॥८.'-याविषयी लिहिण्याचे कारण एकच की शिवाजी महाराज या आजारात 
निर्वाणीचे काही बोलले असतील का? त्यांना तापात बेशुद्ध अवस्था आली असेल का? त्यांना आता 
या आजारातून उठणार नाही असे वाटले असेल का? 

वरील गोष्टींचे स्पष्टीकरण करताना तर्कावरच जास्त भिस्त ठेवावी लागेल. २३ दिवसांच्या या 
आजाराला काही उतार पडत नाही असे वाटल्यावरून आपण आता यातून उठणार नाही असे शिवाजी 


७२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तिसरे 


महाराजाना वाटले असावे आणि ते काहीतरी अखेरीस बोलले असावेत किंवा बोलण्याची इच्छा असावी 
आणि अति तापामुळे बेशुद्धावस्था प्राप्त झाली असावी. शिवाजी महाराज निरवानिरवीचे बोलले 
असतीलच असेही म्हणता येणार नाही. ते जर बोलले असतील तर मोठ्या मुलाची आठवण तरी 
काढली असती, कारण अशा वेळी स्वत:चा मुलगा कसा जरी असला तरी तो भेटावा असे बापास 
वाटणे ही गोष्ट अनैसर्गिक नाही. शिवाजी महाराजांच्या आजारपणच्या काळात त्यांची सेवाशुश्रूषा 
करण्यासाठी त्यांचे जवळचे असे म्हणजे त्यांच्या बायका आणि पुत्र राजाराम उशापायथ्याला सतत 
बसलेले असावेत. शिवाय शिवाजी महाराजांची भेट घेण्यास आणि त्यांच्या कुशल विचारण्यासाठी 
गडावरील कारकून व हुजरे, मंत्री वरचेवर येत असावेत. रायगडच्या आसपासचे वैद्य, हकीम आले 
असावेत. शिवाजी महाराज अतिज्वराने शेवटी बेशुद्ध अवस्थेत असतील तर सभासदाच्या म्हणण्याप्रमाणे 
त्यांनी सरकारकून आणि हुजरे यांना बोलावून राज्याच्या वाटणीचा विचार बोलून दाखविला असल्याचे 
संभवत नाही किंवा ९१ कलमी बखरीत म्हटल्याप्रमाणे तहपत्रे देऊन सावधपणे देह ठेवला, हे खरे 
असण्याचा संभव नाहीच नाही. राजाराम आणि राण्या सोयराबाई, पुतळाबाई इ. त्यांच्याजवळ असाव्यात. 
शिवाजी महाराजांचे निधन झाल्यावर गडावरचे हुजरे आणि सरकारकून जमले असावेत. त्यांची नांवे 
सभासदांनी दिली आहेत. सरकारकून निळोपंत (मोरोपंत प्रधानांचे पुत्र), प्रल्हादपंत, गंगाधरपंत (जनार्दनपंतांचे 
चिरंजीव), रामचंद्र निळकंठ, रावजी सामनाथ, आबाजी महादेव, ज्योतीराव, बाळाजी प्रभू चिटणीस, 
हुजरे लोकांपैकी हिरोजी फर्जद, बाबाजी घाडगे, बाजी कदम, मुधोजी सरखवास, सूर्याजी मालुसरा, 
महादजी नाईक पानसंबळ.' 

त्यावेळी आण्णाजी दत्तो चौलला होते. हंबीरराव कऱ्हाडकडे होते. जनार्दनपंत कोल्हापूर-पन्हाळा 
भागात होते. मोरोपंत पिंगळे पेशवे मुल्हेरला होते.' 

कृष्णाजी अनंत सभासद यांनी दिलेले भविष्य-निदान शिवाजीराजांच्या तोंडी घालून पुढे घडलेले 
कटु सत्य (इतिहास) सांगून ते स्वत: नामानिराळे झाले आहेत. त्यामुळे शिवाजीराजे अंत:काळी काही 
बोलले असल्याचा संभव वाटत नाही, शिवाजीराजे आणि संभाजीराजे यांच्यात आलेली कटुता आणि 
त्यामुळे राज्य-विभाजनासंबंधीची चर्चा सुरू झाली होती. संभाजीराजांना कर्नाटकाकडील राज्य देण्याचा 
शिवाजीराजांचा मानस होता आणि प्रधानमंडळाचेसुद्धा त्यास अनुमोदन असावे. 

मुळात सभासद बखर संभाजीराजांबद्दल अतिशय अल्प असे उल्लेख करताना दिसते. राजाराम- 
महाराज यांच्या सांगण्यावरून पुरातन व राज्यातील माहीतगार अशा सभासदांनी संभाजीराजांबद्दलचे 
स्पष्ट उल्लेख करण्याचे टाळलेले दिसते. त्यांनी पडद्याआडून केलेल्या भविष्यनिदानाच्या कथनातून 
त्यांचे संभाजीराजांबद्दलचे मत फारसे चांगले दिसत नाही. तरीसुद्धा त्यांनी पितापुत्रांच्या कारकिर्दी 
जवळून पाहिल्यामुळे त्यांचे लेखन बरेच वास्तवाप्रत जाते असे म्हणण्यास हरकत नाही. 
कृष्णाजी अनंत सभासदांनी शिवाजी महाराजांच्या तोंडी घातलेले भविष्यनिदान 

असे मातबर लोक जवळीं बोलावून आणिले मग त्यांस सांगितलें की, आपली आयुष्याची 
इतिश्री झाली. आपण कैलासास श्रींचे दर्शनास जाणार. शरीर क्षीण देखून पन्हाळियावरी संभाजीराजे 
वडील पुत्र यांस सांगितलें कीं, 'तुम्ही दोघे पुत्र, आपणांस त्यांस राज्य वाटून देतो आणि उभयतां 
सुखरूपपणें राहाणें,' म्हणोन सांगितलें. परंतु वडील पुत्र संभाजीराजे यांनीं ऐकलें नाही. शेवट आपला 


प्रकरण तिसरे ज्वलज्ज्यलनतेजस संभाजीराजा ७३ 


तो निदान समय दिसत आहे. राज्य म्यां शिवाजीनें चाळीस हजार होनांचा पुणें महाल होता, त्यावरी एक 
कोट होनाचें राज्य पैदा केलें. हें गडकोट, लष्कर, पागा ऐसें मिळविलें. परंतु मजमाघारें हें राज्य संरक्षण 
करणार ऐसा पुत्र दिसत नाहीं. कदाचित धाकटा कुंवर राजाराम वांचला तर तो एक राज्य वृद्धीते 
पाववील. संभाजीराजे वडील पुत्र जाणता आहे पण बुद्धी फटकळ आहे, अल्पबुद्धि आहे त्यास काय 
करावें? आपण तो प्रयाण करतों. तुम्ही कारकून व हुजरे व मराठे कदीम या राज्यांतील आहां. तुम्हांस 
या गोष्टी कळल्या असाव्या. आपणामागें संभाजीराजे पराक्रमाने सर्व राज्य आटोपतील. लष्करही थोरला 
राजा संभाजी म्हणून त्याच्याकडे डोल देऊन मिळतील. राजाराम धाकटा म्हणून याजकडे लष्कर येणार 
नाहीं. सरकारकडून पक्षपात करून उभयतां बंधूंस राज्य वाटून दोन राज्यें करूं म्हणतील. शेवट 
लष्कराचे मराठे सरकारकुनांच्या विचारांत येणार नाहींत. शेवट अवघे सरकारकडून विश्वास देऊन 
धरतील. संभाजी आपल्या वेळच्या थोर थोर ब्राह्मण यांस मारील. ब्राह्मणहत्या करील. पुढे मराठेयांस 
लष्करचे सरदारही मारील, धरील, इज्जत घेईल. लहान माणसें, गुलाम यांचा पगडा पडेल आणि थोर 
लोकांची चाल मोडील. संभाजी कैफ खाईल, गांजा ओढील. इष्कबाजी करील. गडकोटदेशांमध्यें 
अनाईक होईल. राजा परामर्श करणार नाहीं. द्रव्यखजिना सर्व उडवील. सर्व राज्य गमावेल. 

संभाजीचे गुण ऐकून औरंगजेब दिल्लीहून चालून येईल. भागानगर, विजापुर, मोगल घेतील. हें 
राज्यही घेतील आणि संभाजी शेवटी दगा खाईल. जे गति मलिकंबर, निजामशहा त्याचा पुत्र फतेखान 
मलिकामाघारा जाहला आणि बादशाही बुडविली. तैशीच संभाजीराजा करील. मग राजाराम राज्य करूं 
लागेल तेव्हा गमावलें राज्य साधील. मजपेक्षां पराक्रम विशेष करील. हीं पुत्रांची लक्षणें आतां कारकुनांमध्यें 
माझे वेळचे थोरले कारकून यांस तो संभाजी वाचूं देणार नाहीं. त्यांपैकी एक प्रल्हादपंत, निराजीपंताचे 
पुत्र व रामचंद्रपंत, निळोपंतांचे पुत्र हे दोघे ब्राह्मण पराक्रमी होतील. निळोपंत प्रधानाचा पुत्र हाही नांव 
धरील, यावेगळे कोणी होणार होतील. मराठ्यांमध्यें बहुतेक संभाजी मोडील. उरल्यांपैकीं संताजी 
घोरपडे व बहिरजी घोरपडे व धनाजी जाधव हे जरी वाचले तरी ते मोठा पराक्रम करतील. मोडिलें राज्य 
हे तिघे ब्राह्मण व तिघे मराठे सांवरतील...* 

मल्हार रामराव चिटणीस यांच्या बखरीतील उल्लेख पुढीलप्रमाणे आहे - 

“श्रीमन्महाराज राजश्री संभाजीराजे दिलेरखानाकडून आल्यावर शिवाजी महाराज यांनीं बोध 
करून पन्हाळ्यावर राहावें असा निश्‍चय करून तेथें ठेवलें. किल्ल्याचा बंदोबस्त व प्रांताचा सरकारी 
कारभारी ठेवून, राखून त्यांस खाजगी खर्च पाहिजे तशी नेमणूक करून देऊन, तो खर्च तालुकदार यांनीं 
दरमहा द्यावा. त्यास कारभारी विठ्ठल त्रिंबक महाडकर देशपांडे, बाजी मुरार यांचे नातू हे खासनिशी 
करून देऊन पन्हाळ्यावर महाराजांच्या आज्ञेप्रमाणे वर्तणूक करून राहिले असतां शिवाजी महाराज यांनीं 
अवतार समाप्त करून कैलासवास केला. ते समयीं मातोश्री सोयराबाईसाहेब यांनीं मुत्सद्दी हातीं घेऊन 
मोरोपंत प्रधान व निळोपंत अमात्य व आण्णाजी दत्तो सचिव हे प्रमुख व हंबीरराव मोहिते सेनापती व 
रूपाजी भोसले, आनंदराव निंबाळकर, काटकर व महाडिक, गुजर व पालकर, शिकें वगैरे सरदार असे 
सर्वांनी विचार केला कीं, शिवाजी महाराज यांनीं आज्ञा केली आहे कीं, संभाजी महाराज यांची उग्र 
प्रकृति यांस राज्य आवरणार नाहीं. सर्वांचा नाश करून आपणहि नाश पावतील. औरंगजेब महाशत्रु 
भागानगर प्रांतासमीप येऊन पावला. त्याचा पराभव यांचे वस्तू होणार नाहीं. राजाराम सुबुद्ध व यांचे 


खड ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तिसरे 


हाते राज्यरक्षण होऊन सर्वाचे कल्याण घडेल. 

त्याअर्थी संभाजीराजे यांस आहेत तसे तेथील बंदोबस्त करवून, कैदेंत राखून राजाराम यांसच 
घेऊन राज्य र्क्षुन कारभार चालवावा. औरंगजेब आला हें विघ्न सर्वानी एकविचारें निवारण करून 
शिवाजी महाराजांनी राज्य साधिले. हे रक्षून नंतर वडील राज्याचे अधिकारी सिंहासनाचे तेच आहेत. 
त्यांच्या स्वाधीन राज्य करावें. मग पुढें रक्षोत अथवा न रक्षोत. परंतु ही मसलत अप्राप्त आहे ती सिद्धीस 
गेलियावांचून त्यासच आणून करूं जातां अनर्थ पडून राज्य जाईल. यावास्तव कृतनिशश्‍चय करून 
राजाराम घेऊन राज्य चालवावेसे केलें 

“औरंगजेवाशीं सामना सुरू झाला, त्या दृष्टीने ३६ गांवच्या कर्यात मावळातील जहागिरी आज 
खानदेश ते जिजीपर्यंत विस्तारलेल्या या राज्याचा स्वामी आपला पुत्रच होणें योग्य आहे. संभाजी हें 
राज्य राखणार नाहीं. शिवाजी महाराजांची त्याच्यावर मर्जी नव्हती. त्यास रायगडावर तूर्त न येऊं देतां 
राजारामाचें मंचकारोहण करून राज्य चालवावें, नंतर संभाजीराजे यांना बोलवावे. ते वडील आहेत 
राज्याचे अधिकारी तेच आहेत. त्यांच्या स्वाधीन राज्य करावें, पुढें ते रक्षोत वा न रक्षोत अशी मसलत 
झाली. परंतु ही मसलत प्राप्त आहे ती सिद्धीस गेलियावांचून त्यासच आणून करूं तर अनर्थ पडून राज्य 
जाईल. यास्तव कृतनिश्‍चय करून राजाराम घेऊन राज्य चालवावें.”* 

विमर्प - स्वराज्याचा उत्तराधिकारी कोण असावा हे शिवाजी महाराजांनी अंत:समयी सांगितल्याचे 
दिसत नाही. त्यामुळे पुढील निष्कर्ष काढता येतील. 

(१) संभाजीराजांचा ठय्न, तापट स्वभाव, त्यांचे चारित्र्य त्यामुळे शिवाजी महाराजांचा त्यांच्यावरील 
उडालेला विश्वास, प्रधानमंडळाचे व त्यांचे वितुष्ट यांमुळे शिवाजी महाराजांनी त्यांना 
पन्हाळगडावर थांवण्यास सांगितले. त्यांना राजारामाच्या लग्नाससुद्धा रायगडावर येण्याबद्दल 
सांगण्यात आले नाही. 

(२) संभाजीराजे आणि शिवाजी महाराज यांच्यात झालेल्या पन्हाळ्यावरील बातचितीसंबंधीची 
माहिती प्रधान मंडळाला समजली असावी. शिवाजीमहाराजांची त्यांना कर्नाटकाचे राज्यावर 
पाठविण्याची इच्छा असल्याचे प्रधानमंडळ आणि राणीसरकार यांना माहीत असावे आणि 
संभाजीराजांची त्यास संमती नाही; आणि त्यांचा रायगडचे राज्य आपणाकडे असावे असा 
आग्रह असल्याचे शिवाजी महाराजांकडून मंत्र्यांना समजले असावे. 

(३) शिवाजी महाराज अंत:समयी काही बोलले नसावेत असे वाटते. पण संभाजीराजांना त्यांनी 
भेटीस बोलाविलेले दिसत नाही. त्यांनी तशी इच्छा प्रकट केली असती तर ती डावलण्याचे 
कोणाचेही धैर्य झाले नसते. याचा अर्थ असा की शिवाजी महाराजांचे संभाजीराजांच्याबद्दल 
मत अखेरपर्यंत साफ नव्हते. 

(४) रायगडावर कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला. पाचाडात प्रधानमंडळाची वस्ती होती. तेथे 
दहा हजार मावळे मालसावंताच्या नेतृत्वाखाली सज्ज होते. राज्यावर कोणाला बसवायचे ते 
ठरविण्यासाठी गुप्त मसलती सुरू झाल्या. मुत्सक्द्यांचा पुढाकार आण्णाजी दत्तो यांनी घेतला. 
मोरोपंत, राहुजी सोमनाथ, प्रल्हादपंत, बाळाजी आवजी हे पण त्यात होते. सोयराबाईसाहेबांचा 
विचार घेऊन त्यांना आपल्या पक्षात अग्रेसर ठेवणे अगत्याचे होते. त्या दृष्टीने आण्णाजी 
दत्तो यांनी सोयराबाईंना या मसलतीत घेतले. राज्याची सर्व परिस्थिती त्यांना सांगितली. 


प्रकरण तिसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ७५ 


वरील गोष्टी गृहीत धरून प्रधानमंडळाने संभाजीराजे यांना शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूची बातमी 
कळविली नाही, शिवाजी महाराजांचे उत्तरकार्य राजाराम महाराज यांना समीप बसवून साबाजी भोसले 
शिगणापूरकर यांच्या हस्ते केले. 

तथापि संभाजीराजे हे अभिपिक्त युवराज होते. शिवाजी महाराजांनंतर राज्याचे ते धर्मसिद्ध 
म्हणजे (कायदेशीर) वारसदार होते. गादीवर येण्याचा त्यांचा हक्क कोणीही नाकारू शकत नव्हते. म्हणून 
सर्व वडीलकीच्या नात्याने मागील सर्व गोष्टी विसरून आण्णाजी दत्तो प्रभृतींनी संभाजीराजांना पन्हाळगडावरून 
सन्मानाने बोलावून घेऊन त्यांच्या हस्ते राज्य सोपाविले असते तरी हीसुद्धा सूज्ञपणाची, पोक्‍्तपणाची 
मसलत ठरली असती. 

परंतु संभाजीराजांच्या गेरवर्तनाने तसेच दिलेरखानाकडे जाण्यामुळे शिवाजी महाराजांबरोबरच 
प्रधानमंडळाचाही संभाजीराजांवर रोष होता. संभाजीपेक्षा बाळ राजाराम (वय वर्षे १०) याला 'राजा' 
करून हे स्वराज्य चालवावे असे प्रधानमंडळाने ठरविले. त्या दृष्टीने संभाजीराजांस ह्या राज्याचा 
उत्तराधिकारी न करण्याचा विचार प्रधानमंडळाने केला व त्यास राणीसरकारांची (सोयराबाईसाहेबांची) 
अनुमती मिळाली. 


पन्हाळगडावरील हालचाली 


संभाजीराजांचा पन्हाळगडावरून कारभार चालू होता. यासंबंधी त्यांनी फ्रेंचाबरोबर केलेल्या 
वाटाघाटीचा अहबाल उपलब्ध आहे. (०९10०१४ ऐशा] 0001115 ० 50७, 
01. 13/1/1680) 
संभाजीराजे व शिवाजीमहाराज यांची पन्हाळा-मेट झाली, त्या तारखेचाच हा अहवाल आहे, 
त्यात ते म्हणतात त्याचा सारांश पुढीलप्रमाणे - 
१३ जानेवारी १६८०. आम्ही अजून पुढे प्रवास करू शकत नाही. राजपत्र संभाजीराजांनी 
आम्हाकडे गलबते पाठविली नाही. कारण त्यांना आमची ही गलबते आहेत ते माहीत 
नाही, कारण त्यांनी कोणासही पाहिले नाही. त्यांनी ती खाजगी कंपनीची असावीत 
असे वाटले. मात्र आम्ही तक्रार केल्यावर त्यांना विश्‍वास वाटला. मी सांगितले, 
“आम्ही इकडे व्यापार करण्यासाठी पाऊल ठेवणार नाही. तरीसुद्धा आम्ही तुमच्या 
मेत्रीचे पुनरुज्जीवन करण्याची इच्छा बाळगितो. त्याचा लाभ त्यांना आणि कंपनीलासुद्धा 
होईल. .फ्रेंच कंपनी शिवाजीराजांना गुप्तपणे शस्त्र पुरवठा करीत होती. मात्र इंग्रज 
मोगलांना भिऊन सुरत व बंगालमधून हे करण्याचे धाडस करीत नव्हते" 
संभाजीराजांजवळ पन्हाळ्यावर सैन्य होते. मल्होजी घोरपडे हे सेनापती होते. संभाजीराजे कैदेत 
नसले तरी तेथे मोकळेपणी नव्हते. त्यांच्यावरील कैद कडक करावी असा विचार मसलतीत ठरला 
आणि त्यानुसार शिवाजी महाराजांच्या तब्येतीबद्दल खोटी पत्रे त्यांना देऊन किल्लेदारला शिवाजी- 
महाराजांच्या मृत्यूची व रायगडावरील हालचालींची खरी हकीगत सांगून संभाजीराजांना पूर्णपणे कैद 
करण्याचा विचार ठरला. त्यानुसार पत्रे लिहिण्यास चिटणिसांना सांगण्यात आले. पण बाळाजी आवजी 
चिटणीस यांनी त्यास नकार दिला. आपल्या मुलाकडून हे काम करून घेण्यास सांगितले व त्याप्रमाणे 


७६ ज्यलज्म्वलनततेजस संभाजीराजा प्रकरण तिसरे 


याबाबतीत मल्हार चिटणीस म्हणतात, 

"बाळाजी आवजी यांस बोलावूं केलें व सरदार यांस पन्हाळा येथें बंदोबस्ताची पत्रें लिहावी 
म्हणून सांगितले. त्यांनी उत्तर केलें की, 'आम्ही दरखदार राज्याचे खावंद वडील संभाजी महाराज 
असतां अशी पत्रे आम्ही लिहिणार नाही. यास्तव आग्रह करण्याचें कारण नाहीं. यास्तव तुम्हांकडे दरख, 
त्याअर्थे बरीवाईट पत्रे तुम्ही लिहावी. हें तुम्हांस प्राप्त, लिहून द्यावी.' ते समयीं निरुपाय व साहेबांची 
इतराजी दिसोन आली, त्यावरून मी लिहीत नाहीं. मूल आवजीबाबा आहे, त्यास स्वाधीन करतों. 
पाहिजे तसें करा, म्हणोन उठोन गेले. आवजीबाबापासून पत्रें लिहून रवाना झालीं. पन्हाळ्यास हवालदार 
बहिरजी नाईक इंगळे होते व सोमाजी नाईक बंकी व कृष्णाजी बंकी व हिरोजी फर्जद यास खंडोजी 
नाईक, जासुदांचा नाईक व गणोजी कावळा यांजबरोबर पत्रें पाठविलीं कीं, येथील प्रसंग एक प्रकारचा 
आहे. संभाजी महाराज यांस कैद करून बहुत सावधपणें असावें. शिवाजी महाराजांचें वर्तमान फुटूं देऊं 
नये. संभाजी महाराज यांसहि पत्र त्याचपाशींच दिलें. परंतु बंदोबस्त जाहाल्यावर द्यावें असें सांगितलें. 
त्यांनीं जाऊन त्याअन्वयें पत्र देऊन कांहीं बंदोबस्त जाहाला. 

मराठी राज्याच्या छोट्या वखरीत हाच मजकूर थोड्याफार फरकाने लिहिला आहे, मोरोपंत 
त्र्यंवकपण होते. त्यांस बोलाविले, बातमी दडून राहिली नाही. कर्णोपकर्णी जाहली. त्यामुळे जासूद 
आल्यावरोवर संभाजीराजे यांनी त्यास दरडावून विचारले, त्याबरोबर सर्व बिंग बाहेर फुटले. 

मराठे व पोर्तुगीज यांची युद्धाची तयारी चालू असतानाच शिवाजीराजांचे निधन झाले. या 
बाबतीत संभाजीराजांना २८ एप्रिल १६८१० च्या पत्रातून गोव्याचे पोर्तुगीज अधिकारी शिवाजीराजांच्या 
मृत्यूवद्दल दुखवटापत्र लिहितात. दोन्ही राज्यांत स्नेहसंबंध ठेवल्याबद्दलची इच्छा व्यक्त करतात. 

फ्रेंच मार्टिनच्या दैनंदिनीतील खालील उताऱ्यातून छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या मृत्यूनंतरच्या 
राजकीय परिस्थितीची माहिती मिळते. पाँडेचरीचा संस्थापक एफ्‌. मार्टिन आपल्या दैनंदिनीत लिहितो 
की - राजापूर येथील मुख्य अधिकारी याने २९ ऐप्रिल, १६८० च्या पत्रातून मला कळविले की; 
शिवाजीगजा १२ दिवसापूर्वी वारला. उघड्या मैदानातील लढाईतील यशापेक्षा आपल्या कुशाग्र 
बुद्धीने, पुत्सदेगिररीतील क्षमतेमुळे तो हिंदुस्थानातील उच्चतम व्यक्तींच्या पंक्तीत विराजमान होतो. त्याचा 
उत्तगधिकारी ठरविण्यास त्यांच्या अधिकाऱ्यांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचा ज्येछ मुलगा, 
संभाजी हा कायदेशीर वारसदार आहे. त्याचे ब्राह्मण जातीशी शत्रुत्व असल्यामुळे त्या जातीचे बहुतेक 
अधिकारी त्यास उत्तगधिकारी मानण्यास तयार नाहीत. हुशार माणसे मिळविण्याइतपत तो हुशार आहे. 
त्यांनी त्याला सुस्थापित केले. शिवाजीराजांच्या गृत्यूच्या बातमीमुळे जिंजी कनटिककडील अधिकाररीवर्गात 
गोंधळ निर्माण करणारी स्थिती झाली आहे. काही लोक त्याच्या सरकारात सामील होण्यास तयार 
आहेत. काहीजण स्वत: स्वतंत्र असल्याचे मानतात. त्यांनी त्यांच्यात बैठक घेऊन राजाच्या अखत्यारीत 
राहाण्याबद्दलचा निर्णम पश्‍चिमेकडील अधिकाऱयांच्या निर्णयानुसार ठरवावा असे ठरले. 

शाहू महाराजांच्या बखरीतील उल्लेख - श्री थोरले महाराज यांनी कैलासवास केल्यानंतर राजारामसाहेब 
यांस मनुष्याचे अगत्य. संभाजीमहाराज क्रूर यास्तव पन्हाळ्यात आहेत तेथेंच वडिलांनी ठेविले ते 
समजोन ठेविले आहेत. त्यांच्या चालीप्रमाणें त्यांस तेथें राखून राज्यकारभार सर्व राजारामसाहेब यांच्या 
हातून चालवावा अशा पर्यायाची पत्रे केलासवासीचे वर्तमानवुक्त पाठविली; मार्गी संभाजी महाराज यांनीं 
जासूद पाहून बोलावून विचारतां शिवाजी महायज कैलासवासी जाण्याचें सांगतांच तसेच किल्ल्याचा 


प्रकण तिसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ७७ 


बंदोबस्त करून एकाएक निघोन रायगडावर येऊन श्रीमंत राजारामसाहेबांस व कारभारी यांस कैद करून 
किल्ल्याचा बंदोबस्त करून दिवस जाल्यानंतर संभाजीमहाराज परमानंद तिंहासनस्थ जाहाले, 

किल्लेदर आणि हवालदार यांची जासुदांपुढे चौकशी केल्याबरोबर सर्व हकीगत त्यांनी सांगितली 
की, वडिलांची उत्तरक्रिया साबाजी भोसले शिंगणापूरकराकडून करविली व राजारामाचे मंचकारोहण 
झाले वगैरे सर्व बाबी समजल्यावर संभाजीराजांनी जासुदांना बेड्या अडकवल्या. हिरोजी फर्जद काही 


कारखाना व जवाहर घेऊन पळून गेला. सोमाजी नाईक बंकी, सूर्याजी कंक मावळा सरदार यांना 
संभाजीराजांनी ठार केले.'* 


संभाजीराजे सैन्यात लोकप्रिय होते. हंबीरराव मोहिते यांच्याकडे संभाजीराजांनी संपर्क साधला 
असावा. कारण १९ एप्रिल १६८० चे पत्रातून राजापूरकर लिहितात,*' 
“संभाजीराजाने पन्हाळ्याला ठाणे केले असून त्यांच्याकडे असंख्य सैन्य जावून मिळत 
आहे. त्याने राजापुरास माणसे पाठवून तेथे असलेले सर्व धान्य अटकवून किल्ल्यावर 
पाठविण्याचे हुकूम दिले आहेत. इतक्यात संभाजीराजांच्या पक्षाकडून हे शहर ताब्यात 
घेतले जाईल असा रंग दिसत आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही काय करावे हे तुम्हीच 
ठरवावे. 
ठरलेल्या मसलतीप्रमाणे मोरोपंत व आण्णाजीपंत यांनी २१ एप्रिल अक्षयतृतीया रौद्र संवत्सरे 
१६०२ वैशाख शुद्ध ३ राजारामास अनाजीपंत सुरणीस यांनी मंचकी बसविले. संभाजीराजे यांस कैद 
करून मोरोपंत व आपण पन्हाळ्यावर चालून गेले.'* त्यांनी हंबीरराव हे कऱ्हाडला होते तेथे त्यांची 
गांठ घेतली. हंबीरराव यांनी आण्णाजीपंत आणि मोरोपंत यांना कैद केले.'* 
अनुपुराणकार मोरोपंत व हंबीरराव यांच्यावर हल्ला केला असे लिहितो. ३ मे १६८० च्या 
मुंबईकरांच्या पत्रात संभाजीने आपल्या नावाची ग्वाही फिरवून तो बापाच्या गादीवर बसला असे लिहिले 
आहे. मोरोपंत, आण्णाजीपंत, वगैरे राजांचे हुकूम घेण्याकरिता पन्हाळ्यास गेले आहेत. राजाराम 
रायरीला आले. तो तेथेच राहाणार असून तो किल्ला त्याच्याच ताब्यात आहे. सर्व सुभेदार व हवालदार 
संभाजीराजांनी तसेच ठेवले. काही बदल केला नाही. यापूर्वीच्या २७ एप्रिल १९८० च्या पत्रात 
राजापुरकर मुंबईकरांना कळवितात को," 
संभाजीराजांनी कारभार आपल्या हातात घेऊन राजपदवीही घेतली आहे. पुभेदार, 
हवालदार इ. अधिकारी लोकांना त्याने आपल्याकडे बोलावले. कित्येकांना कैद केले. 
कित्येकांना कामावरून दूर केले. त्याचा नवा सुभेदार येथे आला. तेव्हा त्याला आम्ही 
जाऊन भेटलो. तेव्हा त्याने मोठ्या प्रेमाने व स्नेहाने आमची भेट घेतली. 
पन्हाळगडावर विठ्ठल त्रिंबक महाडकर (मुरारबाजीचा नातू) हा किल्लेदार होता. त्याला कैद 
करण्यात आले. हंबीररावाने एकंदर परिस्थितीचा विचार करून संभाजीराजांचा पक्ष स्वीकारला. ३० जून 
१६८० पूर्वी पन्हाळ्यावर ५ हजार लष्कर गोळा झाले. त्याला दोन महिन्यांचे पपार आगाऊ दिले होते. 
त्यांनी आपले सुभेदार व अधिकारी नेमले. जनार्दनपंत हणमंते यांना कैद करण्यात आली. आण्णाजी 
दत्तो हे मसलतीचे मुख्य असल्यामुळे संभाजीराजाने त्यांच्या पायात जड बेड्या ठोकल्या. नंतर 
पन्हाळगडावरील बंदोबस्त करून संभाजीराजे रायगडास येण्यास निघाले. शिवाजी महाराजांचा श्राद्धविधी 
त्यांनी पन्हाळगडावरच उरकला होता. पन्हाळगडाहून कोरटी येथील मल्हार गोसावी, सदावर्ती गोसावी 


७८ ज्वलज्म्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तिसरे 


यांची दर्शने घेऊन भानजी गोपाळ देशाधिकारी व देशलेखक सांप्रत व 'मावी प्रांत कराड यांना कोर्टी 
येथील इनाम शिवाजीमहाराजांनी बंद केले होते, ते चालू करण्याबद्दळचा आदेश दिला. (सनदा पत्रातील 
प्राहिती) 


संभाजीराजे रायगडावर 


जेधे शकावलीतील नोद : (३ जून १६८०) राजशक ७, टोबर, तेथून संगाजी महाराज 
प्रतापगडावर गेले. भवानीचे दर्शन घेऊन पएजा केली आणि आफाढ शुद्ध २ शुक्रवारी संगाजीगजे 
रायगडास आले. राज्य करू लागले." 
याच रायगडाहून तीन वर्षापूर्वी अत्यंत नाराज मन:स्थितीत संभाजीराजे शृंगारपुरला सुभेदार 
म्हणून गेले होते. आज परत रायगडावर ते छत्रपती म्हणून आले. सगळी शांतता होती. कोणीही 
कसलाही प्रतिवंध केला नाही. रायगडाचा हवालदार कान्होजी भांडवलकर यास कैद केले. पाचाडला 
खेमसावंत १० हजार सैन्यानिशी बंदोबस्तीसाठी बसला होता. त्याचा व त्याच्या बरोबरीच्या बऱ्याच 
लोकांचा कडेलोट केला. राजारामास कंदेत ठेवले. २६ जून १६८० राजापुरकर इंग्रज पत्रातून 
कळवितात,'* 
“संधाजीणजा गयदीला गेला आहे. बक्षिसासाठी त्याच्याकडे पुन्हा अर्ज करीत आहे. 
आता राज्यात तुव्यवस्था असल्यामुळे त्याला थोडा स्वस्थपणा असल्यामुळे बहुधा 
आमच्या अडचणी समजून अनुकूल उत्तर येण्याची आशा आहे.” 
निकोलाय मनुचीने आपल्या 'असे होते मोगल या ग्रंथात संभाजीराजांच्या, पित्याच्या मृत्यूनंतरच्या 
हालचालींची नोंद केली आहे ती अशी - 
संभाजीला आपल्या बापाच्या मृत्यूची बातमी समजली व त्याने विजापूर सोडले व बापाच्या 
प्रदेशात प्रवेश केला. शिवाजीचे काही अधिकारी संभाजीच्या पक्षाचे होते. ते संभाजीस मिळाले. राजाराम 
वयाने लहान होता. संभाजीने मोगलांविरुद्ध लढा चालू ठेवण्याची जबाबदारी आपल्यावर घेतली. या 
कामावर त्याने आपले शूर अधिकारी पाठविले. आपल्या सरदारांत अंत:स्थ दुफळी माजू नये म्हणून 
आपल्या भावाला (राजारामाला) एका किल्ल्यात निर्बंधात ठेवले. सत्ताग्रहण करण्याच्या वेळी त्याने 
आपल्याला मन:पूर्वक पाठिंबा न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कत्तल केली. संभाजीने एकदा मला (मानुचीला) 
आपली तलवार दाखविली आणि मला म्हटले - 'या तलवारीने मी तीस अधिकाऱ्यांची डोकी कापली 
आहेत आणि इतरांच्याबद्दल म्हणाल तर त्यांचे डोळे फोडले आहेत. हे संभाषण केव्हा झाले ते योग्य 
वेळी सांगेन." 
रायगडावर आल्यावर त्यांनी आपल्या वडिलांच्या अस्थींचे दर्शन घेतले. १२ जुले १६८० च्या 
पत्रातून सुरतकर इंग्रज लिहितात, 
“संभाजी गयरीला आहे. धाकट्या भावाला त्याने दयेने वागविले. आण्णाजीचे डोके 
कापले नसून त्याचे फक्त साखळ्या (बेड्या) घाळून हाल चालविले आहेत. अशी 
चौलच्या पुभेदारकडील एका लायक ग्राणसाकडून माहिती कळली. देशात स्थिरता 
येऊन संभाजी राजा” झाल्याचे जाहीर झाले आहे. त्याच्याजवळ आता २० हजार 
सैन्य तयार आहे. तो फार मेहनती व सावध आहे असे लोक बोलतात. 


प्रण तिसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ७९ 


अनुपुराणकार म्हणतो, 'राजारामाला वदे, 'भूषणे दिली तसेच सोयराबाई, पुतळाबाई या मातांचे 
गोड बोलून सांत्वन केले'.'* तर मल्हारराव चिटणीस म्हणतात, “सोयराबाईंची भेट घेऊन बाईसाहेब 
कोठे आहेत? म्हणून बहुत क्रोध करून विचारले. ते समयी जवळील बायका सर्व भये करून निघाल्या. 
तुम्ही राज्यलोभास्तव शिवाजी महाराजांना विषप्रयोग करून मारले असा आरोप करून, कोनाडा पिंतीत 
करून त्यात सोयराबाईस चिणोन दूध घालीत जावे.””'' मल्हार रामराव यांच्या बखरीतील ही गोष्ट 
पूर्णपणे निराधार असून सोयराबाई नंतर सव्वा वर्षाने स्वत: विष घेऊन वारली." 

रायगडावर संभाजीराजांनी वडिलांचे श्राद्धविधी उरकले. 

रायगडावर राजारामाच्या व्यवस्थेसाठी येसाजी दाभाडे यांस नेमले. राजारामाशी संभाजीराजांचे 
वर्तन प्रेमळपणाचे होते. राजारामाची आणखी तीन लग्ने लावून दिली. हंबीरराव मोहित्यांच्या कन्या 
ताराबाई, कागलकर घाटगे यांची कन्या राजसबाई आणि अंबिकाबाई ऊर्फ अहिल्याबाई. 

१२ जुलैच्या पत्रातून मुंबईकर सुरतकरांना लिहितात.'' - 

७ /०णा 0०0९1९ ७5९१ ॥ए0 8॥1/101९95 810 ८0710९ 85_/९( 5०0 (० 7०. 
राजारामास नजरकैदेत ठेवण्याचा उद्देश एकच असावा की त्याच्याशी इतर अधिकारीवर्गाचा 
संपर्क येऊन कारस्थाने निर्माण होऊ नयेत. अन्यथा संभाजीराजांनी राजारामास अतिशय ममतेने 
वागविल्याचे दिसून येते. 

संभाजीराजे रायगडावर आल्यावर बंदोबस्ताबाबतची चिटणीस बखरीतील माहिती - 

“महाराज महाडास ताबडतोब येऊन पाचाडास आले. तेथें सरदार लोक होते. त्यांनीही मुजरे 
करून तसेच बरोबर किल्ल्यावर चढले. तो सरनोबत व नाईकवाडी व येसाजी कंक हे महाराजांच्या 
लक्षांत आले होते व किल्ल्यावर लोक कित्येक फितले होते. दिंडी लावली नाही. महाराज दिंडीनेंच 
किल्ल्यावर गेले. कंक व सरनौबत भेटले आणि कानोजी भांडवलकर हवालदार सदरेंत होते, त्यांस 
आधीं केद केलें. मालसावंत वगैरे लोक फितव्यांत होते. ते दहापंधरा आसामी तेच समयीं मारले. 
मोरोपंत प्रधान व अण्णाजी सचिव यांच्या घरीं चौक्या पाठवून केद केलें. पिलाजी शिर्के दहा-पंधरा 
हजार मावळे जमा करून सर्व किल्ल्याच्या खबरदारीस नेमून, चौक्या उठवून त्यांचे लोक बसवून 
किल्ल्याचा बंदोबस्त केला. सोमाजी नाईक बंका, त्याचा लेक होता. त्यास टकमकावरून लोटून दिलें 
व मारला व बापूजी भाऊराव व सूर्याजी काळे यांचीं डोसकीं मारली. कान्होजी भांडवलदार याजवर 
कृपाळू होऊन हवालदारी त्यासच सांगितली. येसाजी फरजंद व सोमाजी फरजंद यांस किल्ल्यावरील 
चौकीपहारा खबरदारीचें काम सांगितले. मोरोपंत प्रधान सचिव यांसी घरे लुटून बेड्या घातल्या. शके 
मजुरी आषाढ शुद्ध २ किल्ल्यावर येऊन येणेप्रमाणे बंदोबस्त केला. 

जेधे शकावलीतील नोंद : वैशाख वद्य अरयोदशी रायगडी धराधर जाली तर आषाढ शुद ॥ 
द्वितीयेस संभाजीराजे रायगडी आले." 

थोरल्या साहेबांचे महानिर्वाण चैत्र शुद्ध पौर्णामा शके १६०२ रोजी झाले. त्यानंतर म्हणजे 
जवळ जवळ दोन महिन्यांनी म्हणजे २७ जून १९८० पुतळाबाई राणीसाहेब सती गेल्या. संभाजीराजांनी 
उत्तरकार्य वगैरे सर्व शास्त्रसंमत विधी उरकले. आणि स्वत:चे मंचकारोहण करण्याचे ठरविले. 

हरजी राजे महाडिक, गणोजीराव शिर्के, अचलोजी महाडिक, तुकोजी पालकर व महादजी 
निंबाळकर ही आप्त मंडळी ज्योत्याजी केसरकर, त्रिंबक बाजी देशपांडे खासनीस आणि इतर कांहीं 


८१ 


ज्वलज्म्वलनतेमस संभाजीराजा प्रकएण तिसो 


रुद्रप्पा नाईक देसाई मुरगुड यांना 
संभाजीराजांचे २८ ऑगस्ट १६८० 
शु. १६०२ भाद्रपद शु. ९४ रोजी लिहिलेले पत्र 


-खररीलयीच्फस्तीयेपशपणकीकणण्त्तो गाच्या _ 
स्रट्यीन्फसाधीयेपशपउज्भेश्‍णपण्त्तत ताप 
2100000. भक > ऱ्ठ र 


-र्गेणण्यापेग्टणरयापगष्टायगेगो ण्याचे ञ। 

पहपनिटात्न्वामातफप्णणण्येणाचेण्णेटडकग्णण 
-बेण्पपापस्स्स्य्पेरपेणीयाए ब्लटेस्ववनाग्यबालण 
फप्पेखटीऐेणिपीण्ट्णणल्शाम्मस्ज्णमक 
"पस्टाफ्त्त्नण्णापायारपखकेणिपणणेच्खययता 


वट जल आळ क हातच स्लयॉॅक्तेणे लिल्ण्तर 


प्रकरण तिसरे ज्वलज्ज्यलनतेजस संभाजीराजा 


-एपरयेरराफव्वेगाशीम्ण्णकिपीएदेशबप्ययी 
2 य या दणंतनषैम्ज्वी चीप 
| 


भू च म > 

र ; ट्खुनय्रोसोग 
] र. क वेडा वहा 2. > आळरतकळी 1 च्य णा 

ता ता र 


ऱ्यमिय्णेगोणेणेस्टतलोबेनरेषेऐणेन्मछबच्धो 
"गीपफक्करणीएचीतठा शान दकरशेमर्थीचिकर 
४000010641. शिगिग्पीफ्ण्फक् 
ऱ्गांगक्तीऐेष्े फेऊय्णनेष्प्ययात्याीपोगेचन्भोशंए्मग 
ट&पेययाथ्िणीचगीऐेवीपणऐीपीणीशार्श 


"रेगे व्केख्रेशा एशनककक्रोघल्ीपन्मींतापाग्णल्ट 
"ऐेणेशणेएऐोएशरे फ्भणवामरप्णातीदीएरकीर्यो 


रुद्रप्पा नाईक देसाई मुरगुड यांना 
संभाजीराजांचे २८ ऑगस्ट १६८०३. १६०२ भाद्रपद शु. १४ रोजी लिहिलेले पत्र 
(भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या सौजन्याने) 


८२ ज्ललग्म्वलनतेगस संभाजीरागा प्रकरण तिसरे 


जवळच्या मंडळीनी संभाजी महाराजांना विनंती केळी की, साहेब सिहासनाधीशवर होणार आणि प्रधान 
यांच्या परी चौक्या हे. विहित नाही. यावरून खौवया उठविल्या. तसेच बाळाजी आवजी प्रभू यांनी 
आपले काम करावे, प्रधान यांचे गुपास्ते (प्रतिनिधी) व अमात्यांचे वगैर यांनी काम तूर्त करावे अशी 
आज्ञा दिली, येसाजी फरजंद व सोमाजी फरजंद वगैरे मगठे लोक सरदारांनी आपापलीं कामें करावीं." 

ऑगस्ट १६८० मध्ये संभाजीराजांनी सर्व संपत्ती, ऐवज यांची मोजदाद केली. त्यापैकी काही 
पुढीलप्रपाणे- 

सोने ९ खंडी, होन ५ लक्ष, तांबे ३ खंडी, शिसे ४५० खंडी, लोखंड २० खंडी, जस्त व 
शिसे यांनी मिश्र धातू ४०० खंडी, चांदी ९॥ खंडी, कासे २७१ खंडी. अधिकाऱ्यास खरेदीसाठी ३ 
लक्ष होन. निरनिराळया किल्ल्यांवर ३० लक्ष होन, मसाल्याचे पदार्थ, सुगंधी पदार्थांचा प्रचंड साठा, 
भात १७ हजार खंडी, तेल ७० हजार खंडी, सैंधव २७० खंडी, जिरे २०० खंडी, गोपीचंदन २०० 
खंडी इ." 
मंचकारोहण 

शके १६०२ रंद्र संवत्सरे श्रावण शुद्ध पंचमी (नागपंचमी) म्हणजेच २० जुळे १६८० रोजी 
संपार्जीगजांचे मंचकारोहण झाले.'* आणि त्यांनी 'राजा' झाल्याचे जाहीर केले. 

या संदर्भातील डाग रजिस्टर मधील २४ ऑगस्ट १६८० ची नोंद अशी : कोलंबोतील बातमी 
जून-जुल॑ शिवार्जीयजा मरून संभाजीला त्याचे सिंहासन प्रिळाले असावे असे सर्वा बोलले जाते. 
आपल्या बापाच्या तत्वाप्रमाणे संभाजी वागणाय आहे असे लोक म्हणतात. पंरतु त्याचा स्वभाव अधिक 
नरम असून आपल्या कंपनीबद्दल त्याच्या मनात तिटकारा नाही." 

संभाजीराजांचा कारभार सुरळीत चालू झाला. मोरोपंत पेशवे २९ सप्टेंबर ते १२ ऑक्टोबरचे 
दरम्यान वारले. आश्विन वदी मोरोपंत देह ठेविला. त्याचे पुत्र निळोपंत सोडिले. पेशवाई दिली. 
आण्णाजी दत्तो यांना मुक्‍त करण्यांत आलें आणि सुरनिस प्रदाऐवजी मुजुमदार पद दिले. 

प्रल्हाद निराजी हे न्यायाधीश पदावर राहिले. सरनौबत पदावर हंबीरराव होते. ते त्याच पदावर 
राहिले. बाळाजी आवजी चिटणीस पदावर राहिले.“ 

मंचकारोहण होण्यापूर्वी पन्हाळगडावरून व नंतर मंचकारोहण झाल्यावर रायगडावरून संभाजीराजांनी 
प्रशासकीय कारभार सुरू केला. 

७ मे, १६८० (वैशाख वद्य ४ शके १६०२) संभाजीराजांनी मुरगुडच्या रुद्रप्पा देसाई यास 
लिहिलेल्या पत्रावर त्यांची पोडशावली मुद्रा दिसून येते." 

श्री शंभो; शिव ।जातत्य मुद्राद्यो/ रिव राजते यद 
कसे विनो लेखा । वर्तते कस्यनो। पारि। 

२८ मे १६८० ला त्यांनी परत रुद्रप्पा देसाई यास पत्र लिहिले आहे. त्यावर त्यांची राजमुद्रा 
आहे. त्यांनतर २८ ऑगस्ट १६८० (भाद्रपद शुद्ध १४ शके १६०२) यावर प्रल्हाद निराजी यांची 
मुद्रा आहे. लक्ष्मी ऱसिंहपरक्‍्त/ श्री नीरेराया व्पि। सन्मणे/ प्रल्हादव । ्धिनी मुद्रा/ प्रल्हादस्यो । विजृंभते॥ 


साधुसंतांचा सन्मान 
संभाजीराजांना साधुसंतांच्याबद्दल विशेष आदर असल्याचे त्यांच्या काही सनदांवरून कळून येते. 


प्रकरण तिसरे ज्यलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ८३ 


समर्थ रामदासस्वामींच्या चाफळ येथील रामनवमी उत्सवासाठी वार्षिक इनाम चालविण्याचा हुकूम 
त्यांनी १६ ऑक्टोबर १६८० रोजी दिला. 

२ जानेवारी १६०२ च्या पत्रातून कोलालचे कारकुनाला आदेश देऊन व्यंकटेशशास्त्री यांस 
उतनूर मडीवाळ बक्षिस दिल्याचे पत्र लिहिले. विनायक उमाजी देशाधिकारी प्रांत पुणे यांना शके 
१६०२ भाद्रपद शुद्ध ५ (म्हणजेच १९ ऑगस्ट, १६८०) रोजी लिहिलेल्या पत्रातून तुकाराम- 
महाराजांचे पुत्र महादोबा यांना वर्षासन इनाम करून दिले; पाटगांवचे मौनीबाबा गोसावी 
ईश्वरपुरूष आहेत. त्यास पालखीस भोई व वाजंत्री यास वर्षाचा २५ होन, १०० होन भोई 
यास देण्याचा आदेश १३ सप्टेंबर १६८० च्या पत्रातून दिसून येतो. कण्हेरी ता ॥ नीरथडी 
परगणे, पुणे येथील वासुदेव गोसावी यांना पुष्पवाटिकेस माडिदरे (मांडरदेव) येथे जमीन 
दिल्याची सनद करून दिली.'* 

शके १६०२ आश्‍विन शु. १० २३ सप्टेंबर १६८० छत्रपती संभाजीराजांचे दानपत्र -* 

तुळजापूरला देवीस शरंगारलेला हत्ती, सालंकार पांच घोडे व वीस सहस्र होनांचे 
वार्षिक दान दिले आहे. (संस्कृत) अशी याच वर्षातील सुमारे वीस पत्रे उपलब्ध 
आहेत. राज्यप्राप्ती झाल्याबरोबर संतसज्जनांचे मठ, देवस्थाने यांचे इनाम व्यवस्थित 
पूर्ववत चालू ठेवण्याबद्‌दलची घेतलेली दखल ही संभाजीराजांच्या साधुसंतांवरील 
श्रदाळू मनाचे दर्शन करून देते. 

शके १६०२ रोद्र नाम संवत्सरे कार्तिक शु॥ सप्तमीस केलसीस स्वामी गेले. त्रयोदशी गडास 
आले. 'कार्तिकमासी केळसीस स्वामी उतरून येऊन, तेथें याकूब अवलिया फकीर महाराजांनीं स्थापिले 
होते त्यांचेही दर्शन घेऊन मागते आठवे दिवशीं परत आले. ** 

राजसत्ता हातात आल्यावर संभाजीराजांनी साधुसंतांबद्दलचा आदर व पूज्यभाव प्रगट केला 
त्याचवेळी म्हणजेच मंचकारोहणानंतर १ महिन्याने म्हणजे (२४ ऑगस्ट, १६८०) शके १६०२, 
भाद्रपद शुद्ध दशमी सोमवार या दिवशी संभाजीराजांनी पूर्वी राज्याधिकारप्राप्तीसाठी केलेला नवस 
फेडण्याच्या इच्छेने ज्येष्ठ मांत्रिक कुडाळ ग्रामनिवासी बाकरेशास्त्री जामदग्न्य गोत्री आश्वलायन सूत्री 
त्रहएवेदांतर्गत सकल शाखाध्यायी, कऱ्हाडे ब्राम्हण, परशुराम क्षेत्रांतील कुडाळ येथील नगरोपाध्याय, 
बाकरे आडनावाचे नामदेवभट्टाचे पुत्र, महाशय, सर्व मांत्रिकांत श्रेष्ठ, यांना प्रतिवर्षी दहा हजार होनांचे 
दानपत्र करून दिले. दानपत्र संस्कृतमध्ये असून ३००सें.मी. लांब व २३.५सें.मी. रुंद आहे. ५०सें.मी. 
लांबीचा एकेक कागद असे सहा कागद आहेत. पाच ठिकाणी जोडले आहेत. कागद उत्तम असून 
अतिशय चिवट आहे. त्यावरील हस्ताक्षर मोठे असून बाळबोध लिपीत आहे. दोन्ही बाजूंस वेलबुट्टी 
काढली आहे. जागोजागी फुलांच्या चित्रांचे ठसे आहेत. कागद पोर्तुगीज मार्क असलेला असून 
सुरुवातीस दोन ओळी संभाजीराजांच्या हस्ताक्षरतील आहेत. संमत आबाजी सोनदेव सचिव असे 
लिहिले आहे. 

सदरचे दानपत्र महामहोपाध्याय कै. दत्तो वामन पोतदार यांनी भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या 
१५ व्या वाढदिवसादिवशी शके १८४७ इ.स. १९२५ मध्ये वाचले. ते त्यांनी १९२८ साली कच्चे 
छापून ठेवले होते." 


८४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तिसरे 


संभाजीराजांचे दानपत्र 


ऱिप्नं र > टा र 
टडर टे प 
>” :25- .... दस प्र -०23 ८५१४ 
५द्वंद्दो ग स्पारित्ठ 
एकंनित्झंविभळम; सास्िफ्र॥ 
॥तेज्यवातीबेजिएएडहिवसदुरीतंनमागि | 


अमत रिता 


वु कळ व” 


शॉट वालिश्ी इलुरबनितमहर्हमा रवचितमहु!र्हमा ८ 

८ य जिव: शः ऱा रं "र्त 
डम ताली चालितदेनए माजवत ल्त्तं 
डा 'य्‌माफकनेएताका 


'पर्विष्ठतसमा ट्रअनन्र हूषकेचागसंशानवारात 

सत शतिदि त सा सिस्सपवाकंतमाडर 

वगीसेरातसमाचच्तिगानाचक्रकीळेव मनोहन 
शे पेकलठितरसत्तात्त्जोबूनृदरिनिमितिक्रिकिधयट 
ळयानञज्ाल तलत ऱ्होवैस्च मेष्ममा ची 
धयसमुदासजासमानसुभासिघुमध्य डि 
'क्य्त्व्कवर्तिकाविळळवागेवेरवनीवर्णनीयप्रधा 


3०८०-02 
20 | त 
पुना 


गपह्लिकांमाळतीकेन्कीजा 
-क्लितवाळतूमाळरिनाळनाचीकेळकमकदाडिमीग श्‍् 
घु निंबुजंबीपबीप्नेएलाएचितपाविजावयाजिचाणि 
'ततठवळीत्ठंघितमाथंवीनिळनमुर्थसुकेठिवय 


संभाजीराजांचे संस्कृत दानपत्र 


22 ८>/2< ह मळी 


“र डत 
“ 


मढ 1; 1.4 नयी. 


हसे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 
कामाक 


| शं "साळमंजुळमजजीसमास्चादनमत्तके/किळकठ 
-."वेठसमोवच्यसेयोगिट्टदयाह्लादकजतिमानिनीश 
प-नच्घंसकनिवीसितर्‍समेस्नडवसिनानीजहाधिता 
दो कल वातुकावाड््रनसगोचयना न 
तेपचि फ्त्रॅतणात्रॉप्तपरचागमशश्‍एकबाशामडपां म 
'तपुष्पंधयक्तीक)यायाकयाविक्वेरनादिमा 
'तनंदेनोद्या नपाट्विवेत्ररथंत्रमा रा तयाजनीर 


ऱ ड मह ] 
ची र कादिशीकेम म 
ठा च्यात र धाननाएगम 


-हाच्सन पर्नप्रीळा मन डक कळा दक 
मेईर तम मुिखेमडरातानिक्षातरतावानिदा नंत 
'परिरब्रा'पीस्चितिसुनव्ूहूव्य दत गधुर ऱावी 
"छ्नर्ससारेप्रिजेमएाक्‍त्रा 0७.७४ वे क सावदटातनि 
जञोतर्ुकवत्ताजनकीशषिव्छतां मो्रिकमाळि 
काजळे त्हंबितवितानरतानःशो-चाथमानम्यहुत्तरा 
स्वरणानुष्करेवयानो चकित मम नेमावा क 
पिभ्बाजभानबेहळागर,पुरप्रव्काद्यध्येगपसधमधमा 
यायी द्‌ ता र्ता तन 
] निचुधमंडळीमोळतीजडिमागाजच्येमदाल्ठी 
वोगज्ञाजनशोयंववर्जनीवर्जनमा[चविधेयीछतवि 
"प्छविरिंस्िज्रमुरवदेबाचिदेवसर्वदेवृतासार्वणोम 
घाम'चामीभ्द्लमंछुमणिमारदेसोतर्गतयरनांकुरसा 
ह 
'दसंदऐल व त डत झरसूपुत्किदाठिम 
'समासेक्तपर्थकोचिवकमनीयकामेश्वशाकर्ित 
सस्मेयमुरवाछति निनाहछतेषडुन्मिषितायक्तारकिंद 
"द्युनिनिसर्रकज्झाळेत छेचनतावएपरविनिरत 
"नीव्झेसुुळरु'कियरुचिबिनिवपरिपक्कद!डिमी 
"बीज बण्चिछ कद्‌ंतो व्योतनिपतनसंशाप्तपनडाग 
रुएवसनकॅतुकीज्चनसमुहीत्ि्सिसव 
एळितोगार मधात हिततमत्फोहितिम्ोणि 
"माव्ठाव्थिगहि पळेंद्नीळहायानप्रकटि 


संभाजीराजांचे संस्कृत दानपत्र 


८६ 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


लालफ्स्णकागवमारालसवदालसटीचर 
'ल्लातलप्रत्यत्तभ्कारयमानस्चरूपवत्स 
-व्यमान कामयमानकामेवाप्रायब्धपुरवाम्टेन 

घित्सस्ख्व पानानिपातितूपीयधाबिंद्र्यमाननासा 
मोक्तिकूस'ताजमानकेच[तिकसंध्पायागालुयजि 
जॅजळटजाळजाठितातऐेदयकाळीनतराशि 
मेडळा्‌यपानारएवसेक्राघ्एरिवपझयागम 


102 3. ह हास्यात, 
2002110 प्रवारकातल्तिनिज न मा 
ण्बि ्ठुश्सय व नासता 
त नर्‍स्यविध्ट्वनरबस्वरूपकुम दस 
सोशाससाहिछहुक्तित्केषहितपीववयामळवक्रो 


दरा लिक ळक क 7 
त्राबाजुञान्यमानातलक्र 
तिजरेमपएया रिझ््यमाएनिञचरत्नानिय 
मित निद्देद्द दंदवातियो चोवत्तीत्गोल्लास्तिठात्रिवद्द 


चमर 270244. 2८3044 0:058::.421- 44 
काशूर त एर्वपॅ्वपळुवोचितक 


-फ्रनिडद्यात्चिकिळत्त्रिनकयणापनिददंद्दानिदिथ्या 


2111110201: बभ्रतिदिवसप्रेमद्रोलहुळच 
नश्रावोच्रितपाड कहुकार्पारबितनहु 


'षघछयावड तॉकिगेभहेरमिग ळार्सफाळितशा/क्रे 
लघ्नाडच्विदवतिमात्रह्दयानुास्ायिताताि 
चावापिडरदविबंधितविंध्याद्रिनिवेघधड बबळेरपामुद्राप 
विभ्राक्योगज्ञानविज्ञानविज्ञाठेविश्वश्रावडसितोड्रूळन 


संभाजीराजांचे संस्कृत दानपत्र 


प्रकरण तिसरे 


प्रकरण तिसरे 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


८७ 


ध्यानप्रनंधपठ नरुदातधायएतितःकेवानुसाचएचव 
जाय ानीन ्घनायीनरेश्वचा विर्जावविन्रविमाञजप्रदानदत्त फ्वफे्र 
दर्पडसहज्रावान दिन निबद्दप यरासनानव्ध 
जातनाळा सोजिपेडवया वितपण्यामाध त्यया 
'तफ्य्कुटिवकिमचकमएक्रमसंकरमितनेत्ररोणशिमोप 
क य 4 
दागम हाचाझोन्मित्रनिचरचाचो हिच ल्ि्‌ 
'ळनवातळिलेस्मीफरांधभमादमदियान्मत्तड 
'त्ळजधाचाणासेहासनाधिवोाहयाजत्कहीएताविर्चत 
'बहळतपको ळाहुळेकिळिकितलाकेतिगोतिक्रेपकठिनसं 
'ग्रामोद्येग'सीबमोडोतणत्रातप्रामसमुडवढेसावाठितष्ट 
'ख्रीतळेधचितथकनएाएरपक्‍विर्यावचएसंयातहयद्वांतः 
'कचएाक्काचणाऱराच ऐकुदाचएसवल्जनचसनाचर, 
शशश वत मकान त 
'सलनर्सचाचितनवावर्ानावचजननॉरनिक्चेतन्याय' 
यणाडदेवदाचपीडितपापस्तेपातसेपाय्तिजमेदयनत 
द्यनानचणनिततध्याननिधोविजन्मज्त्यामवण ठवो 
'द्थिडुस्नचंणऐेपायनिरिकलनिगमस्म्ट्त्शिस्त्रपुताण 
संमतर्सेपारदिगवर्तितेकेशादनपहाणलयकात्ठाकूलि 
माक्तवणा्यथोगिधन्यायमाननासधेय्जामदय्र्यगो 
चाव्ठंकषनककाटकदेचीयदिणोवर्गगेबाकनोपनाम 
क्ुळालंकाययामत्लेत्रमंड ळकेडलायमानकुडाल 
नेगचोपाध्यायंथोपेसद्विजाग्रयाएमनामनामदेकतद्रा 
प तात ननज दा काक त टॅकेदोतगतिचाकठेत्रा 
रस्वाध्यायिसकतलमोतिक महानुउऱजत्रावित 
"य मनिय मासन प्राणा वतला याहाध्यानधा- (सता. 
६.70) मागवा तधा कन दहन तका कलवहा 1 
डायस्चामिन्यःवि!रनेचस्थचानित्रांभमाहादेवमात्र 


मसमागतसम नाणा न ळा चित कूर्णनि 
तुद्सळिळ कोळ जेकणानसेयातरिक्‍्जक्रिया 
मना नः तोयी्यतयतिततकेरॉजकानस 


। स तस्चायंब्य्यत्रायाक्थिमहपित्र्वंडचतिदेबाजसार 
ऱ्सं ०. 1 ज्भ्र्थ्मो 

निघटानस्तानि कोततनया 
तसंरव्याककुल 


छ्व्ज्‌ ऱीप्ता 
निमित्तकेलाऱसना पक्‍ित्याजित्र्वसेयनोच्ोगाव्यापा 


"जावळडजित्ततज्वनिजामेद्वावपर्पियय्हीतर्सतर्णासोसा 


संभाजीराजांचे संस्कृत दानपत्र 


८८ 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


चिकसमाध्याक्टेथवचसपोनंपनच्रखसपरशाकमतिजंधारे 
त लत सामाता त हाता माजशिनेतिती (8 
'ना्नववेडर्वम 


10702 तंछाविरपोनवकशकाग्रमार्नावु 
अप्तिहेषर शायना गमावत त राह 
पमहरुपॉरटिसॅरायसिहापलोकाचकापविपचितचिचाक्रिनार 
त्सा हू प्रेपिग घतिकरर्षिकदव्ससंस्फायशमायचितपुफ़मप 
चार्चिनपुण्यपृष्ठनातायविरथोचसटोवोवस्वर्एसदोरिव 
जावनाो चा लोशामाजपासमचेए तगत हाकनाहान 
लॉन दवंवाच एववाचपडाणाचग्रहसंतर्वित टेतापससा 
प्रसावसाचासाचनिचापसचानयवुवस्सता[प्रशपमदेवा 
वय जनिपालकमहीबळपरब्पावमह तमनमा याळ 
पंपोीचेराष्रवळनिजञामन्यपचचपातियोड्येकप्रथानीस्तिग 
पाम हा हात चता 200000002092-. 2122.) 
ळा?मावित्रर्गेबेंदीहत/दि छंद वीनदंदमठामाहास्मफुळम्‌ 
एविकारब्यासुतिरेवानिथेसिसमयसम्ाय्यसमरे काठ 
यय'सएसात्य्णीच क्य क्सनकषएासाजभुपंथयोजितप 
योक्रमाययाए निर्वार्यनिथरॅथथायणोडत्सनिवाविनार्थितामा 
'यघ्त्पिंर्गनाग एऱिलिगीर्यीएगपारळापॅनफरसत्नीशतपार्वरीपी 
शएयप्रसोटेकस्ळानप्रजरिविनिजामश्मापाळकाफाऱ्प्बह 
नोत्तवफाठसमायानडफात्पचवित्चक हग्हाकापकात्म्यया 
पववत मान कालात हानी तमना डजवताला 
काठनकात्वीनक्रोल्बहेलोकोत नालालिसललसतजिन्मा 
डेलिब मंडळमेड ळीकुडळलचाकलीलनतीसमरॅर्कतकाळन 
"सॅकलितेनिक्लेकिकल्क्ययेवानतीलोलासग्यज्ररिता 
कका ल च कवळा पाळया यय क. 
दुर्गमप दाय णाकातएगड्ेटरनॅसअणोा आळ्क ह 
यातर जयात स लता साचतात छी स्वापिवस्वा. 
जाहला १६८६६५॥५८६॥८. विज्कमाकिछीवर 
ग्रम दनेश्बर्मरामुदायदैदीप्पमानहेदे वध 
ऐर्यद्वाचएवाणच्यनमतिसमुध्यताडुतध्यतिशपायानिर्धा 
1101001000 जाज्पस्कीकाचादताने 
कसासताजेस्ट्गन अ पर्बिशभान डेस्ट्चन 
डा तता सतना तर 2014 
नाळुविर्ससोचगश फटाथंटायवेर ग र नाजसोमन 
तर्जनत्तपिवप्रयोगणवीए टा व काश्रिसंत्डुदिनिक्रम पदगी 
'कुककोलाहुलळक्रमकापाराणशिननेज्ञसंकसेसाधिववत 


प्रकरण तिसरे 


'ानानाानायाचाडाानााााााममामामामाडडानळामााांाडडमाडाळनाभाचााायााडोडाीडाडडााबााााााााााा 


प्रकरण तिसरे 


कण_1-रपशारारशाररशरशरर्शर्शिशिशिणणा 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


"कॅगिचि हुरा्रानेगसिदार्याळीरयप्हियच्टिशशितेयएागण 
आण गातच टतभहन्यका ताकत पाप न्याामताहाली 
.1250211.अ क ाहाततह पे कशाकरता व्याज 
ऊानिजनियहागतर्जणदलराजेठच ळाफजलरफ्टस् 
'लादाव्नव्िफूघ्राठनोप्कितेसधिवजवाहीपठिमदहो द्रागि 
जमना ल ाककेपनिहाठसा तारा तत 

'डुगेष्शिळपंचससेप्रविमहस्त्राखयानव्य व्यतित. न वसोनिकात्ती 

भराबप्चास्पादिपर्‍्येडवेय मानपरचानेकपिधसंगाशित 
दारिमान निथातीफनरुजजायामाठु्र्नाविफ्ठव्ममदय' 
न्च्मिनपॉ्थलिचायतानतिस्त्पथो बनापेत ग््हीवम्ठेच्टसपटी 
जाण ताच्हनडानन पाला २६॥४६६६५८६८५८॥ 


० ०0 र 

नित्रार्य्पमानपनघायराहुजप्रथाऐक्रामपलायितिभबळ 
'पदाप्रापरुक:्सकसमाकोतकानटिकत्रातकरपर्मकिरशिनिनितत 
क्लांतसमसासामेक्क्वाशिसश्र्शटामणिमजपी पुंबफ्िपि 
नेप पंबाजवोजिकिकषपासाजियकुतावर्वसभ्य्वार्नठान्वयो 
द्थिचिधुरसंउत्ठायमानमरगमंडारबॅडळेप्छ्चपतिचिपनया 
जपुचिएानिकदेवपार्िनिञाइग्हीबालन्रीविंदपस्काधिनॉय 
जजञातमसयददत्ताजाडंगसंगातिजिक्तांगिप्क्तिमद्वचार 
न्यनाचुयंजितप्वक्नर्तिक्किचिक्कर्िलिसणोपेवणायृ्धशा 


> ली. जयल वरिणधानादिघब दिश्ज्मशपु 
असास्पाणदानेटुर्य यप मलमीह रिाधिपशिपा 
त आयकत प वाक आग तला तेजात 


वाध कला विळटानोरत पपाजपलपहाकव प्यार 
'फॉर्पिज्ञानमा् फित्य्चिकिनेसरन्स्मीरघर्पपर्नि 
िवदाापयिनासविक्तम्रक्रियप्रोत्सा (पक्‍त्सिक्तपादोक्स 
क्रानत्दणावुच्स्सा्धकिटिडव्पादाड डु्गजाहल्या जान्प 
चायरव्हीत स्वट्याश्ववासेसयाचे परा धिपति 
कळक क जळ का कअ 
छुम्यलवाइना यर जुजद म्रलिस्कासुच संयोजितजञाचुसमासा 
दिनणजवटितत्प्वीयलेजरकानयीथे गेपाउंबधदालिएकया 
शातित हाच सागतवता लता ससाबानमोन 

अकळ पसनिन्लृह लवाएावर्षार त चा लान 
देचाचाल समस्प्येध्वगागा क्राबदुर्गप्रोबहेतो 


८९ 


९० 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


गात ल त सती 
शिळ ८1: उस्डतरवाजथाचतजएा वामलष्रद्ध 
तानभेमर्सजातयाज्यतनाणिसंडलसयशिसमजसातत्रे 
0003 अह ळक रन र 
दायसेपळसमायव्धदोर्जन्यप्चसपसेव 
नात तक तकावाका ततच हा याह य 
'हुनसमळ्सररशिमसेस 
'्रोफवंडतेपदोदेड्रास्फाळ ननिरब्हीतरवरबंडरबेटरित[रा 
'तिमुंड मंडळिकाप्रा पिश्रऱ्वंडणन्यत्त्कजचावनवस्थिघो 
त ला वीछटनिजाज्ञाडिंडिमपवोद्योषसेठष्ण्यजासेघ 
क्र *परेपचापरिप्ण्षर्य्ःसाधिवर्सछ 
पाल्चिसमदागीदयनलवकाधियो हणा चयाठि 
'तदिळीचाद्यनेकछचपविथुवपाप्णछ्डुर्गाधिपत्य 
"एाट्ण्वीलपासएळब्धसवलदस्िणविविप्रतिएाझऊदा 
नाज तानवडे निदिनदेवरार्वि(नऊप्येडंप्रनाफरर 
'पॅनताप्तारव बैटिवायिवर्गदासदा रु एस्वयर्रेण 
मेदायत्सोममोडितोद्ेळडिंडीयापिडिपोडूचा पास वानाबायनठ! 
'ळालिबेला वलय विजिजमानयाजाधिनाजश्रीर्जाभुवाज 
"छचंपतिनावि हिवंयुर्मव्योमयसेंडुसंबाठितससातिक्तीते 
न्यपच्छातरि[तर्च्येकतोडकतुजनडस्यसितदतामीडुवा 
सपसंम्रययाज्या बारच्यनेहुतधतिज्ञात चठविरातिछिछ 
वमितेथद्वकळचो त घाटिवदवासहरासंरव्याकमुनत्रा 
एणीयचचाहा पएोज़ाधनाज्याजिवध्पर्यािमतायीसे 
व्यर्थगुरुपाडुका एन पुयसनंश्रीपाडकाएजननिमि 
नंसकलविपत्षप्तयार्थमायुनानोग्येश्बर्यपुज्पोचराद्य 
चरिर्य्येप्रत्त्सच्छेस्वीयस्नामीयपुत्रपोजपारपंपर्यक्रमे 
ार्‍चातळनीयंउपफजरेककतव्यस्वसुरचीपेदिनमंडनाथतचि 
दत्तसहजनिजकचोध्कन एपुफ्ताकुंचनोपहसितेरा 
गभ ननलायगपपजिजवससमानमागीम व 
गामा लाग्रगएपेन्वित्रवससमानजा 
पॅन्वाश्वसोगो/ पुगोयाप्प्यानप्रतिवर्षसंबंधिऊश्त् 
ज्यसहित्रसपिजनससपाचिवायस्थामिवा्षिकिमप्येत 
दुंवर्गीतमिवबोडव्येडत्सलंबिलसपत्रन्चनयासनम्स्ख 


संभाजीराजांचे संस्कृत दानपत्र 


प्रकरण तिसरे 


प्रकरण तिसरे 


ज्यलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


॥दानपाळनमामंथ्यदानाछुयाच पाळनं॥दानाल्यग 
मबाधोतिपाळनाद्युतेपद॥॥॥तिष्टाय्दिजवर्मीयण 
ददातिधनंधयो॥(व,ल्पक्राटिशातंयावछिवलाकपही 
र्‍यंते॥समदंजाजाःपत्तमहीपाविवंत्रामावापापाटपेत 

नसे छविजाविभरपायेपाळयेतिममधर्मनिम 
समय्रेतेभ्याम्याविव्त्किनॉप्जाठिंे पत मनधाता 
न्योयेधर्म सेवर्न्धपापा काळेकाळेपाळमीयाडवड्रिश 
'डछसबीन्माविन-पा बवेदान छ्रयोभ्स्यासाचतेता 
म्त्वेद्र॥(४एप्तससाठयवेयस्ुएताताधोवकिल्बि 
ष:॥छुक्रिखृत्षिफळंधाप्पमोदवेकळ्जरसे हध५ 
शकेरोज्यांभिषेकस्पापसमेरो सरजा र्न्‌गश्ट 
कय सचसंगवेरनारायणारीडस्परथुना 


6:71) त भासा थोदानपओेशिकतेरवना 
तिंन्यधा "७एफे् व. 


९२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तिसरे 


संभाजीराजांच्या दानपत्राचे भाषांतर 


श्री 

डोक्यावरील जटांना स्पर्श केल्यामुळे सुंदर दिसणाऱ्या; त्रैलोक्यनगराच्या मूलस्तंभ्रस्थानी 
असलेल्या शंकराला नमस्कार असो. 

ब्रह्मामध्ये ज्याचा आनंद आहे, परमसुखद, केवल्याची मूर्ती सुख-दु:खादी दरंद्रांच्या 
पलीकडे असणाऱ्या, आकाशासमान (व्यापक), तत्वमासि इत्यादी उपनिषदांतील 
वाक्यांनी बोध होणाऱ्या, एकमेव, नित्य, विशुद्ध, स्थिर, सर्वज्ञानाला साक्षीभूत 
असलेल्या, संकल्प-विकल्पांच्या पलीकडील, सत्त्व रज, तम या ज्रिगुणांच्या 
विरहित असलेल्या सद्गुरूला मी नमस्कार करतो. 

यापुढे मी जे लिहिले आहे ते शिवाजीचा राजपुत्र असलेल्या छत्रपती संभाजीला - 
मला संमत आहे. 

॥ श्री॥ स्वस्ति॥ रत्नखचित बहुमूल्य माणकांनी मांडित, प्रमुख पुवर्ण स्तंभानें 
शोभित, सोन्याच्या तारेत गुंफलेल्या सोन्याच्या मण्यांच्या आणि हिऱ्यांच्या तेजाने 
प्रकाशित, सोन्याच्या आणि चांदीच्या तारांनी विणलेल्या वस्राने अलळृत, पाचूच्या 
माळांनी मढविलेले, जमलेल्या देवगणांच्या समोर संगीतकलेचा आविष्कार करणारे 
गंधर्क सिद्ध, कित्रर, साध्य, अप्सरा यांच्या कंठातील माधुर्याने, नटलेल्या 
गायनाने संतुष्ट झालेले, अतिशय मनोहर आणि चकाकणाऱ्या सोन्याने गढविलेल्या 
नाना प्रकारच्या नौकांनी सुशोभित, सुवर्णालंकारांनी सुशोभित राजमंडळाला शोभणारे, 

अग्रुताच्या समुद्रात विराजमान, जरेलोक्याचा सप्राट, कविळुळाच्या मर्धुर वाणीने 
स्तुती केला जाणारा, प्रधान मंडळातील केंद्रीभूत, ज्याच्या राज्यात रोज उमलणारे 
बकुळ, कोरांटीचे कुंपण असलेले, चंपक, अशोक, कुडा, कल्हार, नाग, पुनाग, 

मह्लिका, मालती, केतकी, जाई आणि वेलदोड्याच्या झाडांनी वेढलेले, ताल, 

तामिळ, हिंताल, नारळ, सुपारी, डाळिंब, जांभूळ, लिंबू, जंबीर आणि संत्र्याच्या 
झाडांनी वेष्टित, पारिजात वृक्षांनी सुशोभित, लवल्गीच्या वेलांनी संप, माधवी 
लतांठुळे मनोहर, मोहोर आलेल्या आप्रवृक्षांच्या मंजरीच्या आस्वाद घेणाऱ्या मत्त 
कोकिळांच्या मधुर आवाजाने ज्याचे हृदव स्तंभित होते, मा्निनींची मानखंडना 
करणारा सर्व दुर्वासनांचे बीज ज्याने निरस्त केले आहे, अधरिखात्मक बीजाचा 
आधारभूत, वाणी आणि मन यांच्या पलीकडील, नाना प्रकारच्या फुलांमध्ये 
आणि मधुर आणि द्राक्षमंडपाी संबधित फुलांचा मध चाखणाऱया भुंग्यांच्या 
गुंजारवाने झंकारणाऱ्या आपल्या राज्यातील चंदनाच्या झाडांपुळे ज्याने नंदनवन 
आणि कुबेराचे उद्यानह्यी मागे टाकली आहेत, भक्तजनांचा प्राण, शुक, सारिका, 

आणि सारस यांनी आपल्या आवाजाने जेथे सर्व दिशा भरून टाकल्या आहेत, 

महापातकांच्या समूहाला जेथे आश्‍वासन आणि समाधान ही दिली जात आहेत. 

महोद्यानांच्या मालिकेप्रमाणे मनोरम असलेल्या परथ्वीतील विशिष्ट द्वीपाशी संबंधित 


प्रकरण तिसरे 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


९३ 


समुद्रातून निघालेल्या रत्नांनी उजळलेल्या दिशांनी व्याप्त, देवतागणांनी व्यापलेल्या, 
गोपुरांमुळे ज्यांच्या संसार-परिभ्रमणाच्या वेदना शमल्या आहेत अशा साधकांना 
ज्याने आश्रय दिला आहे, ज्याचा अंतरात्मा शांत झाला आहे, ज्याच्या राज्यातील 
भक्तजनांनी कृतांतालाही नमविले आहे. मॉल्यवान मोत्यांच्या माळांनी गुंफलेल्या 
गरदू आस्तरणांनी ज्याच्या राज्यातील देवालये सजली आहेत, नाना प्रकारच्या 
गच्च्या आणि ओटे यांनी ज्याचे निवासस्थान सजले आहे. प्रचुर अगर, गुग्णुळादी, 
अष्टांग धूपांनी घमघमाट केलेले सुवर्णाचे प्रकार ज्याच्या निवासस्थानात आहेत, 
सहृदयतेने ज्याचा संसार चाळू आहे, अनेक विद्रान ज्याच्यापुढे हात जोडत 
आहेत, ज्याच्या निवासस्थानाच्या कक्षात नेमलेला स्त्री परिजन केवळ संकेतांद्रारे 
ताब्यात ठेवला आहे, विष्णू, ब्रह्मदेव आदि प्रमुख देवाधिदेवतांच्या अस्तित्वामुळे 
ज्याच्या निवासाला सार्वभोमत्व आले आहे, सुंदर रत्नखचित मांदिराच्या अंतर्भागात 
पेरलेल्या युवांकुरांमुळे शोभणारे, पाच मंचकांवर आरुढ झालेल्या ब्रह्मादी देवतांनी 
ज्याचा आश्रय केला आहे, अत्तरांमुळे सुगंधित झालेल्या विपुल पलंगपोसांनी 
आच्छादलेली आसने जेथे आहेत, कमनीय कामेश्‍वराच्या मांडीवर बसलेली 
हसतमुख मूर्ती, किंचित उमललेल्या तांबड्या कमळाच्या सोंदर्याला ज्याने मागे 
टाकले आहे, निसर्गत:च काजळ घातल्यासारखे ज्याच्या नेत्रांचे लावण्य आहे, 

नीलकमलाच्या सोंदर्यालाही ज्याने मागे टाकले आहे, पिकलेल्या डाळिंबाच्या 
दाण्याच्या रंगवेभवाला ज्याने परास्त केले आहे. दंतपंक्तीचे किरण आणि 
शरीराच्या वरच्या भागात धारण केलेल्या गुलाबी वस्त्राने ज्याने रक्तवर्णाची उधळण 
केला आहे, ज्याच्या पिळदार शरीराचा गुलाबी रंग शोभत आहे, माणकांच्या 
माळांच्या आड ज्याच्या गळ्यातील मोती, हिरे आणि इंद्रनील मण्यांचे हार 
दडलेले असूनही तेज प्रगट करीत आहेत. गंगेने आपल्या प्रवाहात सामील करुन 
घेतलेल्या यमुना जलाच्या लाटांप्रमाणे प्रकाशमान, रूपवती सरस्वती ज्याच्या 
सेवेला हजर आहे, शंकराच्या मुखावर विराजमान असलेल्या चंद्राच्या किरणांचे 
अग्रतपान ज्याने केले आहे, अग्रतबिंदूंप्रमाणे असलेल्या नासागौक्तिकाच्या प्रात: कालीन 

संध्येप्रमाणे भासणाऱ्या छटेने प्रकाशित, ढगांच्या जाळ्यातून बाहेर आलेल्या 
अरुणोदयकालीन सूर्यमंडलाप्रमाणे लाल वस्त्राने आच्छादित, माणकाच्या रंगाचे 
शिंयेभूषण धारण केलेला, तारुण्यकाळात केलेल्या राजराजेश्‍वराच्या उत्कट तपश्‍चयेंचे 

फ॒ळ म्हणून प्राप्त झालेले अनुपम उत्नत स्तन, संकोचाने मध्यभागी वाकल्यामुळे 

होणार्‍या त्रिवलीमुळे व्यक्‍त होणार्‍या शृंगाराच्या बीजांकुराची कळीप्रमाणे असलेली, 

शरीरावर व्यक्त होणाऱ्या क्षेमगजीमुळे शोभणाऱ्या राजराजेश्‍वरीच्या निरंतर 

सात्रिध्यसुखाची आस धरणारा, हंसासारखी वेशभूषा असणारा, सर्वातर्यामी वास 
करणाऱ्या परमहंस परमेश्वराच्या चरणाची सेवा करणारा, घंटानादाच्या द्वारे 

ज्याच्याकडे चारी वेदांची सेवा होत आहे, शरीराच्या निरनिराळ्या सशब्द आणि 
नि:शब्द व्यापारांच्याद्रारे ऱष्टीला आधारभूत असलेल्या परमात्म्याचे ध्यान करणारा, 


९्डॅ 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तिसरे 


शत्रूकडून होणार्‍या हानीचे निवारण करणारा, दहा प्रकारची व्यवस्था असलेल्या 
दिव्य देहात वास करणारा, ज्याने (वाघ)नखे धारण केली आहेत, ज्याला चंद्राचा 
क्यिग सहन होत नाही. ज्याच्या हाताच्या बोटांत हिरव्या, लाल, पिवळ्या, 
श्यामल वर्णांच्या रत्नांच्या अंगठ्या आहेत, कपटकारस्थान करणाऱ्या क्षत्रियांचे 
देहभान वापरल्यामुळे त्यांच्या अनुभवाला येणाऱ्या अलंकृत रसाप्रमाणे (लाल 
रक्ताच्या सड्याने) त्यांचे पारिपत्य करणारा, प्रेमाचा वर्षाव करुन आपली भावना 
व्यक्त करण्याचे व्रत घेतलेले, अनेकांशी एकाच वेळी केलेले युद्ध, दंद्रवुद्ध, 
लपंडावाचे युद्ध इत्यादी प्रकारांचा आश्रय करणारे लाडीक कोपाच्या द्वारे अपेक्षित 
फल देण्याचे कसब ज्याला माहीत आहे, अहमहमिकापूर्वक अभूतपूर्व पंचपळ्मवांनी 
युक्त कल्पवृक्षांच्या शिखेची स्पर्धा करणार्‍या देवतेच्या चरणकमलांचा ध्यास 
घेऊन तिच्याशी तादात्म्य पावून प्रत्यही तिची भक्ती करण्याची ज्याची प्रवृत्ती 
आहे, पादुका- पजनामुळे प्राप्त झालेल्या हुंकारामुळे ज्याने नहुषाचा प्रभाव घालविला 
आहे, मोठ्या लाटांनी ज्याच्या राज्यात समुद्राचे पाणी उफाळत आहे, पाहाताक्षणी 
हृदयात प्रवेश करणाय, तातापि आणि वातापी यांनी लावलेल्या वणव्यामुळे 
विंध्याद्रीवर ओढवलेल्या आपत्तीमुळे क्रुद्ध झालेल्या लोपामुद्रापती अगस्त्यक्रवींचा 
प्रभाव आणि त्यांचे योगसामर्थ्य ज्याला ज्ञात झाले आहे, भस्माची चर्या, ध्यान, 
स्तोत्रपठण, रुद्राक्षषारण आणि डोक्यावर धारण केलेला केशभार यांच्या योगे 
ज्याने अर्धनारीनटेश्‍वराचे रूप धारण केले आहे, केवळ विभूती प्रदान करण्याने 
ज्याने परमसामर्थ्य प्रदान केले आहे, प्रसिद्ध शुद्ध सहज भावामध्ये जो प्रत्यही मग्न 
आहे, पद्मासन आणि कामकलास्तोत्र पठण यात जो रोज सहा प्रहर खर्च करीत 
आहे, 
अश्या शंभूराजाने केलेल्या प्रार्थनेला अनुसरून जिच्या भुवया वक्र झाल्या आहेत, 
जी सर्वत्र संचार करात आहे, जिच्या नेत्रातील लालीमुळे (शत्र) भयभीत झाले 
आहेत, अशांना अवलोकून जिच्या भुवया वक्र झाल्या आहेत, काही मग्रूर, 
महाराष्ट्रवासी, ढगांमध्ये चमकणाऱ्या विजेप्रमाणे चंचल, ऐश्वर्यागुळे मदांध झालेले 
प्रमादशील, मदिरोन्सतत, दुष्ट मंत्र्यांचा साळा मानणारे, (शंभूराजाच्या) छत्रधारणाला 
आणि सिंहासनावर बसण्याला अडथळा आणणारे, प्रचंड कोलाहल करणारे, 
भयंकर संग्रामात प्रवृत्त झालेले, गावात दहशत माजविलेले, समुद्रवलयांकित 
परथ्वीतलावर प्रसिद्ध असलेले, गुरुपरिवर्या केल्यामुळे ज्यांचे अंत:करण शुद्ध 
झाले आहे, सर्व लोकांचा आधार, सगळे लोक ज्यांची स्तुती करतात. महापातकांचा 
क्षय करणे, ईश्‍वराचे स्सपरण करून संसार तापत्रयाचे निवारण करणे, नित्यपूजन 
करणे, भक्तांना आधार देणे, भावभक्तीमुळे ज्याने चैतन्यावरील आवरण दूर केले 
आहे, दुर्दैवाच्या वणव्याने पिडलेल्यांच्या पापांचा प्रतिकार करणे, प्रमोदाचे पांपरूण 
भक्तांवर घालणारे, एकनिष्ठ ध्यानामुळे शुद्ध झालेले जन्म, जरा, मरण, संसार 
सागर पार करणे यांसाठी उपाय सांगणारे, वेध, स्मरते, शास्त्र, पुराण यांनी 


प्रकरण तिसरे 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


सांगितलेल्या मार्गाने जाऊन संसार तरून गेलेले, महाप्रलयकालाचे निवारण 
करण्याचे ज्ञात असलेले योगी स्वनामधन्य जामगोत्री, कुडाळ नगरातील सर्कश्रेछ 
उपाध्याय, ब्राह्मणवर्गात श्रेष्ठ नामदेवग्रट्टांचे चिरंजीव, आश्‍वलायनसूत्री, 
क्रर्वेदसकलशाखाध्यायी, सर्व मंत्रिकांत श्रेष्ठ, सर्वाच्या आदराला पात्र, यमनियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ध्यानधारणा समाधी, या अशंगयोगाच्या अनृष्ठानाने 
ज्यांनी वसिष्छादि मुनीवर वरचढ केली आहे अशा महाशय स्वामीला, शिखर 
शिंगणापूर महादेवाच्या यात्राप्रसंगी आलेल्या सर्व दिशांत वास्तव्य करणाऱया 
जनतेचे पाण्यावाचून होणाऱ्या हालअपेष्टांचे वर्णन ऐकून शिवभक्तींने प्रेरित होऊन 
स्वत:च्या खर्चाने तलाव बांधण्याचा संकल्प हरिश्‍चंद्र, रंतिदेव, या पूर्वजांनृसार 
केला, मांधातासारख्या उदार राजाचे अनुकरण करण्याचे ठरवून कामाला आरंभ 
करण्याचा निश्‍चय करून आपल्या कुळातील एकशेएक पूर्वजांचा उद्धार करण्याच्या 
निश्‍चयाची परीक्षा घेण्याच्या उद्देशाने (शंकराने) कैलासवास सोडून भूलोकावर 
आगमन केले. पूर्वीच्या सेवेतील उद्योगाला मिळालेल्या अनुभवांचा ज्याने उपयोग 
केला आहे. निजामाच्या दरबाराची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली आणि दढ संबंध 
ठेवून आवशयक ते राजकारण करणारा जुन्या घडामोडींचे अनुसंधान ठेवून 
आपल्या कामामध्ये व्यग्न असलेला, वेद, शास्त्र, पुराण, स्मरते आगम, अठुमिति 
सिद्धान्त यातील सिद्धांताुसार निर्माण झालेल्या पृथ्वीवर इंद्राप्रमाणे राज्य करणारे, 
प्राप्त झालेले विपुल वैभव, घोड्यांच्या खिंकाळण्याने उत्साहित, मेषगर्जनेमुळे 
दारिद्य ज्यानी घालविले आहे, घोडे आणि हत्ती यांची सेना ज्याच्याजवळ आहे, 

सिंहाप्रमाणो जो चहूबाजूंना नजर ठेवीत आहे, मनात आलेले विचार आणि 
त्याप्रमाणे आचार करण्याच्या उत्साहाने परिपूर्ण, प्रतिवर्षी द्रव्य खर्च करून ज्याने 
तलाव बांधले आहेत आणि त्यायोगे पुण्यसंकलन केले आहे, जो सदाशिवस्वरूप 
आहे, शंकरासंबंधीच्या पूज्य भावनेने ज्याचे अंतःकरण भरून गेलेले आहे, 

करुणामय शंकराने कृपा करून ज्याच्या वंश्यात अंशावतार धारण केला आहे, 

ज्याच्या अजुग्रहाने संसार तरून गेला आहे, सारासार विचार करणारा, चतुरशूरण्यणी, 

देवबराह्मणप्रतिपालक, प्रथ्वीतलावर ज्याचे मोठेपण प्रसिद्ध आहे, अशा मालोजीराजाचा 
पणतु, प्रबळ निजामशहाच्या राज्याचा मुख्य प्रधान, केवळ एक रात्र युद्ध करून 
ज्याने सर्वत्र हाहाकार माजविला आहे, धनुर्धारी ज्याने शपुसैन्याला केद केले 

आहे, दिल्लीच्या बादशहाच्या प्रचंड सैन्यायुळे जो चकीत झाला आहे. मलिखानाच्या 
आज्ञेने स्त्र विध्वंस होत असता धावून आलेला, सर्व देवालयांचे रक्षण करण्याच्या 
प्रसंगी ज्याने आपला जीव तृणासमान क्षुद्र मानला, क्षात्रधुरंधर, ज्याने शर्थीने 
पराक्रम केला, शत्रूच्या अडवणुकीला शर्थीने तोंड देवून, ज्याने सर्व म्लेच्छांना 
धराशायी केले, अगणित देवालयांची स्थापना करून ज्याने शंकराला प्रसन्न 
करून घेतले आणि त्याचा प्रसाद संपादन केला, निजामशाही अंमल सुरू 
झाल्याच्या पाठोपाठ आलेल्या दुष्काळामुळे प्रजा व्याकुळ झाली असता तत्काळ 


९५ 


९६ 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तिसरे 


ज्याने उपाययोजना केली, चमकत्या विजेप्रमाणे (तलवार चालवून) ज्याने ताप्र 
आणि तुर्क यांना जर्जर करून सोडले, कलंकी अवताराप्रमाणे पराक्रम करून 
ज्याने आत्मीयतेने स्ववंशीयांना उच्च स्थानी बसविले, छत्र धारण केले, माहुलीगडाला 
वेढा पडला असता प्रचंड उत्साहाने शपुसैन्य घालवून स्वामिधर्माचे पालन केले, 

बाका प्रसंग ओळखून ज्याने योग्य पावले टाकून पराक्रम केला, गोंधळलेल्या 
आदिलशहाने दिलेल्या ऐशवर्यागुळे जो शोधू लागला. हिंदुधर्माचा जीणोद्धार 
ज्याने केला, ज्याच्या धाडसाने केलेला पराक्रम जो म्लेच्छांच्या विनाशाला कारणीभूत 
झाला, कालाला अनुसरून ज्याने मर्यादित राज्य स्वीकारले, गारविलेले अनेक 
सामंत ज्याच्या छत्राखाली आहेत अशा राजाचा प्रधान, अतिचपळ घोड्यांच्या 
टापांमुळे उडणारी धूळ, दळणाच्या जात्यांचा आवाज, नगारे आणि चाडे यांचा 
आवाज, हत्तीच्या पाठीवर बांधलेल्या घंटांचा नाद, (सैनिकांची) गर्जना, वीरांचे 
प्रोत्साहन, धमकावणे, जाणकार सैनिकाने उडविलेले तोफांच्या गोळ्यांचे आवाज, 

पायदळाचा आरडाओरडा, क्रोधाने लाल झालेले डोळे, इत्यादी प्रकारांसह कनकर्गिरीवर 
केलेल्या चालीमध्ये व्यक्त झालेले शहाजीराजे यांच्या नातवाने केलेल्या बालक्रीडा 
पाहून संतुष्ट झालेले (शिवराय) आवेशाने भारलेले, ज्याने प्रबळ अफजलखानाला 
खास उभारलेल्या मंडपात कुचलले, बिचवा चालवला, त्याच्या अंगातून उसळलेल्या 
रक्ताने ज्यांचा देह माखला गेला, सिंह प्रगट झाल्यासारखे जे भासले, सिंहाप्रमाणे 
परक्कमी, अतिशय अवघड, अशा सिंहागडावर चाल करून जाण्यासाठी पंच्याहत्तर 
हजार घोडदळ उभारले आणि सेन्याची गृहरचना केली. पर्रमी राजपुत्रांचे 
संरक्षण असलेल्या दिल्लाच्या बादशहाचे अभिमानस्थान असलेल्या सुलतानाच्या 
मामाचे ज्यांनी मर्दन केले जसे जयद्रथाचे पार्थाने केले, ताप्रमुखा सैनिक ज्याने 
जमा केले, दक्षयज्ञाचा विध्वंस करण्याचा ज्याने निश्‍चय केला, निग्रह आणि 
अनुग्रह करण्याला समर्थ प्रचंड आणि उग्र चेहऱ्याच्या शत्रूंचे पारिपत्य करणारा, 

दिल्लीच्या बादशहाची मानखंडना करण्याला टपलेला, विजापुरचा बादशहा आणि 
भागानगरचा निजाम हे ज्या छत्रपतींच्या पराक्रमाचा आश्रय घेऊ इच्छितात. 
आपल्या सहज हालचालींनी ज्याने प्रबळ पठाणांना पळवून लावले, कनाटिकप्रांतांवर 
आक्रमण केले, आणि तेथील प्रशासकांना जेरीस आणले, समस्त सामंतचक्राच्या 
शिरोभागी विराजमान, आंब्याच्या मोहराप्रमाणे ज्याचे पाय प्रिवळे झाले आहेत 
आणि काजळ पातल्यामुळे ज्याचे डोळे सुंदर दिसत आहेत, क्षत्रियकुलावतांस 
भोसले कुळसागरात चंद्राप्रमाणे शोभायमान, पथ्वीलोकांतील जणू काही इंद्र अशा 
छत्रपती शिवरायांच्या पुत्राने, अनेक देवतांची प्रार्थना केल्यामुळे ज्याला कालमान - 
श्राप्त झाला आहे, इंदरप्रस्थाच्या अधिपतीने ज्याला अनुज्ञा दिली आहे, मल्लयुद्धासाठी 
दिलेल्या आज्ञेचा ज्याने भंग केला आहे, ज्याचा स्नेह दृढ आहे , ज्याचे बोलणे 
मधुर आहे, चक्रवर्ती राजाप्रमाणे ज्याची मनोवृत्ती आहे, चक्रवर्ती लक्षणांनी युक्त, 
दुदैववशात्‌ वेरभाव पत्करलेल्या प्रधानआदिकरून प्रबल दुष्ट मंत्र्यांच्या सांगण्यावरून 


प्रकरण तिसरे 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


ज्येछठ पुत्राला राज्य न देण्याचा दुष्ट सल्ला मानला गेल्यामुळे ज्याला नानाविध 
उपसर्ग झाले आहेत, स्फटिकमण्याप्रमाणे ज्याचे हृदय आहे, साँजन्याची पूर्ती 


सापत्नभावाने झपाटलेल्या राण्यांच्या क्रोधाला अनुसरून पित्याच्या कर्तव्याला न 


जागणाऱर्‍्या छत्रपति शिवराजांचा विचार कळल्यामुळे 'पितृभक्तीपासून दूर गेलेले, 
धर्मपरंपरेने चालणार्‍या दाशरथी रामाप्रमाणे पराक्रमी, धार्मिक विधीसंबंधीच्या 
निष्ठेमुळे ज्याने आपादमस्तक साधेपणा स्वीकारला आहे, सहजगत्या दीड कोटी 
नाणी खर्च करून बांधलेल्या अनेक किल्ल्यांमुळे अवघड वाटणारा राज्यभार 
ज्याने आणादमस्तक साधेपणाने स्वीकारला आहे, घोड्यांची छोटी पागा उभारली 
आहे, ऑरंगजेबाच्या सप्तहजारी सेनापतीने (सात हजार घोडदळाच्या प्रमुखाने) 
भूपाळगड काबीज करण्यासाठी योजना आखून संभाजी राजांपुढे गुडघे टेकले. 
(नतमस्तक झाला.) त्यावेळी शंकराच्या तिसर्‍या डोळ्यातून अग्री प्रकट व्हावा 
त्याप्रमाणे ते क्रोधायमान झाले. नंगी तलवार आणि डाव्या हातात ढाल ज्याने 
घेतली आहे, वीरण्येसर, वीरकेसरी बाणांचा वर्षाव करून ज्याने ताप्रांना भयभीत 
केले आहे, ज्याचे आघाडीचे वीर शत्रूवर अचानक छापा घालून त्यांना पकडतात, 
समस्त योद्धयांनी काबीज केलेले किल्ले आणि सभोवतीचे प्रदेश यांच्यावर जो 
सहजगत्या आक्रमण करतो, दिल्लीच्या बादशहाने पाठविलेल्या मोलवीच्या प्रचाराला 
तोंड देण्यासाठी ज्याने पराक्रमाची शर्थ केली आहे, दशरथराजाच्या पराक्रमाचे 
ज्याने अनुसरण केले आहे, शिवचरणी वाहिलेल्या कमलागुळे हर्षित झालेला 
वडिलांच्या प्रेमामुळे ज्याला राज्य प्राप्त झाले आहे, सूर्यमंडलाच्या संचारपदेशावरून 
आक्रमण करणाऱया सूर्याप्रमाणे जो (भोसले) कुलाचा सूर्य आहे, वैभवाने नटलेला, 
दुष्टांच्या टोळीने उडविलेल्या दंडेलीचे पारिपत्य ज्याने पाच-सात सेककांच्या 
साहाय्याने केले आहे, शिकयोगाप्रमाणे ज्याने कपाळावर भस्म चर्चिले आहे, 
कविवर्य कवि कलझाच्या श्रोत्साहनामुळे ज्याच्या डोळ्याना लाली आली आहे. 
आपल्या इृष्ट देवतेचा आदेक ज्याने स्विकारला आहे. आपले प्रचंड दंड ज्याने 
थोपटले आहेत, दुष्टांच्या सग्रूहाला ज्याने जखडून ठेवले आहे, शत्रूंची डोकी 
ज्याने उडविल्गरी आहेत, मांडलिक सरदार मिळाल्यामुळे जो बलवान झाला आहे, 
ऱृत्य करणारी चंडी आणि शबरी आदि वरिष्ठ देवतांनी ज्याचे अभीष्ट चिंतिले 
आहे, ज्याच्या आज्ञेचा डंका सर्वत्र वाजत आहे, ज्याच्या राज्यातील प्रजा संतुष्ट 
आहे, द्रिज आणि देवता यांनी दिलेल्या आशीर्वादामुळे ज्याला पूर्ण आयुष्य 
लाभलेले आहे, घोडदळाच्या उपस्थितीत ज्याने उंच मंचकावर बसून छत्र धारण 
केले आहे, दिल्लीच्या बादशहासहित अनेक राजांना ज्याने तुच्छ लेखले आहे, 
ज्याला मजबूत किल्ल्यांचे आधिपत्य मिव्गाले आहे. उजव्या डोळ्याने पाहिल्यामुळे 
सगळा दक्षिण देश ज्याच्या ताब्यात आला आहे, (क नाना प्रकारच्या दक्षिणा देऊन 
ज्याने विद्वानांचा सत्कार केला आहे, देवगणांची निंदा ज्याने केली, अशांना ज्याने 


कमव”, क छि 


९८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तिसरे 


आपल्या प्रचंड पराक्रमरूपी तेजाने धाजून काढले आहे, प्रचंड अधिनिवेशाने 
ज्याने शत्रूंना नेस्तनाबूत केले आहे, काष्छाप्रमाणे निषुर स्वयंप्रकाशित शरदक्रतूतील 
चंद्राप्रमाणे शोभायमान समुद्रतीराबाहेर पडलेल्या समुद्रफेसाप्रमाणे शुप्र वर्ण, 
अनंत पथ्वीतलावर विराजमान असलेले राजाधिराज श्रीशंभुराज छत्रपतींनी केलेले 
शालिवाहन शके १६०२ रौद्र संवत्सरात भाद्रपद शु. १० सोमवार या दिवशी 
राज्यप्राप्तीच्या शर्तीवर कब्रूल केलेले प्रत्येकी २४ गुंजांच्या शुद्ध चांदीच्या दहा 
हजार नाण्यांचे दान, मिळालेल्या राज्याच्या वृद्धीसाठी अभिमत अर्थसिद्धीसाठी 
गुरूपादुकाएजनपुर:स्सर श्रीपादुकांच्या पजनानिमित्त सर्व शत्रूंच्या संहारार्थ आळुरारोग्य 
ऐशवर्यपुत्रपत्रादीच्या अभिवृद्धीसाठी प्रतिवर्षी स्वत:च्या व स्वामींच्या पुत्रपोत्रादी 
परंपरेने चालवावे आणि त्याचा उपभोग टाळावा. सुंदरी मांदिराच्या शोभेसाठी 
आणि मदतीसाठी पुढे केलेल्या हाताने मांदिर- रचना, जलाशय खोदणे, ऐगवताला 
मागे टाकतील अशा मत्त हत्तींच्या आकर्षक क्रीडांनी ज्यांनी सूर्याच्या रथाच्या 
घोड्यांना जिंकले आहे. घोड्यांमध्ये सर्वश्रेष्ठ अशा उच्चैश्रवा या इंद्राच्या अश्‍्वाच्या 
समानजातीय पाच घोडे जोडून चालविलेले वाहन प्रतिवर्षी लक्ष भोज्यासह परिजन 
आणि परिवारासह स्वामींच्या वार्षिक उत्सवासाठी दान यातच अंतर्भूत समजावे. 
अधिक विस्ताराची आवशयकता नाही. शुभमस्तु / 
दान आणि पालन यांमध्ये दानापेक्षा पालन हे अधिक श्रे आहे. दानापासून (ते 
देणाऱ्याला) स्वर्ग प्राप्त होतो. मात्र पालनापासून अच्युतपद प्राप्त होते. सदाचारी 
श्रेष्ठ ्राह्मणाला जो धन आणि भूमी दान देतो तो कोटी: कल्पांतापर्यंत शिवलोकांत 
सन्मान पावतो. माझे वंशज अथवा अन्य राजांचे वंशज, पापभिरु असे या 
पथ्वीवर भरविष्यकाळी होणारे राजे जे या माझ्या समग्रधमाचे पालन करतील, 
त्यांच्यासाठी मी माझ्या शिरावर अंजल्त्री धारण करतो. राजेलोकांचा हा सामान्य 
धर्मसेतु याचा सदासर्वकाळी आपण आदर करावा. अशी हा रामचंद्र सर्व भावी 
राजेलोकांना प्रार्थना करात आहे. जो शुद्धात्सा आणि निष्पाप पुरुष या धर्माचे 
पालन करतो त्याला धुक्ती आणि मुक्ती असे उभयविध फळ मिळते आणि तो 
कंशजांसह आनंदात राहातो. 
राज्याभिषेकाच्या सातव्या वर्षी रौद्र संवत्सरात भाद्रपदमासी शुद्ध पक्षात चांद्र एकादशीच्या 
दिवशी सकाळच्या प्रहरी रघुनाथ नारायण अमात्य यांनी या दानपत्रावर लेखनालंकार केला. 
(भाषांतर - श्री. चिं. ग. काशीकरशास्त्री, पुणे यांच्या सौजन्याने) 


इडरण्य ल्िस्ररे ज्वत्कज्ज्वस्क्यलेजस संभाजीराजा ९९ 


राजकारणास प्रारंभ 

फार्श्वधूमी - शिवाजीराजांचा राज्याभिषेक अतिशय निर्विष्नपणे पार पडल्म होता. विजापूरच्या 
आदित्तशाहीत अंतर्गत बंडाळी होती आणि उत्तर हिंदुस्थानात बंडे चालू होती. त्यामुळे औरंगजेबसुद्धा 
शोत होता आणि मराठी सैन्याने युद्धक्षेत् शतूच्या मुलखात असावे यासाठी नेहमी चढाईचे घोरण ठेवले 
होते. शिञाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकानंतर दोन वर्षे मोगलांशी लहान मोठे सामने चालू होते. दोन 
बर्षे व्यंकोजीराजांशी लढण्यात कर्नाटकात गेली होती. विजापुरकरांशी दक्षिणेत शांतता राहावी म्हणून 
शिक्ाजोराजांनो तह केला होता आणि अर्थातच मोगलांना तोंड देण्याचे पुढारीपण महाराजांनी स्वीकारले 
होते. मोगल्गंशे सामना करण्यास सुरवात झाली होती. फेब्रुवारीत मराठ्यांनी हनुमंतगडावर हाकला केला, 
धोडपवर ह्या केला, जाफराबाद उर्फ बिदर किल्ला लुटण्यासाठी मराठे गेले. राजकारणात पाऊल 
टाळूल्यापासून शिवाडी महाराजांची २ २वर्षे लढण्यात व ११वर्षे शांततेत गेली होती. 

शिवाजीराजांच्या मृत्यूच्या वेळो खानदेशपासून जिंजीपर्यंतचा प्रदेश हिंदवी स्वराज्यात होता. 
औरंगजेबाशिवाय सर्व सत्ताधीशानी शिवाजीराजांचे स्वातंत्र्य मान्य केले होते. शिवाजो महाराजांनी 
अंतर्गत व्यकस्वासुद्धा अतिशय सुव्यवस्थित ठेवली होतो. 

मोगल आणि विजापूरकरांशिवाय जंजिऱ्याच्या सिद्दीच्या हबसाणातील अत्याचाराला बराच पायबंद 
बसला होता. इंग्रज हे सागरी साळसूद. व्यापार आणि राजकारण करण्याचा त्यांचा धूर्तपणा शिवाजीराजे 
ओळखून होते. इंग्रज कधो सिद्दोशो संगमनत, कधी मराठ्यांशी मिळते जुळते, तर कधी मोगलांशो मैत्री 
असे करून आपलो मांड बसविण्यात पटाईत होते. त्यांनासुद्धा शिवाजी महाराजांनी सिद्दीशी लढावयास 
लावले होते आणि त्यांच्याबरोबर तह करून त्याना राजापूरच्या लुटीची भरपाई देण्याचे आमिष 
दाखविले होते. 

शिवाजीमहाराजांचा मृत्यू झाल्याची वातमी व संभाजीराजांनी सत्ता हातात घेतल्याची नोंद व त्या वेळची इंग्रजांची काय नीती 
होती याची नोंद डॉ. जान फ्रायर यांनी केली आहे ती अशी :- 

युद्धे व युद्धवार्ता यांचा गोंघळ अजून चालू असता आम्ही संथपणे शस्त्र खाली ठेवून, शिवाजी आणि सिद्दी यांना खांदेरी - 
उदेगीचे भांडण पुढे चालवाज्यास सोडून देत आहोत. प्रत्यही आम्हाला जी भाषा ऐकावी लागते त्यावरून यांत आपल्याला भूषण 
किंबा दूषण काय मिळते ते पाहा. 'तुमच्या राष्ट्राने बढाई मारण्यासारखे कोणते पराक्रम केले आहेत, कोठे तरवार गाजविली आहे, 
किंबा कोणी तुमच्या सामर्य्यांपुढे मान वाकविली आहे ? तुमचा मुलूख तो केवढासा ? डच ब पोर्तुगीज यांनी मर्दपणाने वागून केव्हाच 
आघाडी मारली आहे. मुंबई बेट काही तुम्ही पराक्रमाने मिळविले नाही. (दान म्हणून) कराराने मिळाले; ते तरी तुम्हाला कोठे राखता 
येते ? तुम्ही मोठे लढाऊ लोक म्हणवून घेऊन आमच्या राजांशी दोन हात करण्याचा दिमाख कशाला दाखविता ? तुम्ही मुकाट्याने 
न्यापार करावा आणि आम्हाला भिऊन राहावे, एवढीच तुमची योग्यता !' पण ही बढाई मारणारे लोक आजही शिवाजीचे नाव 


ऐकताच थरकाप होतात ! दोनदा, त्या भयंकर लुटारूंच्या तावडीतून हे शहर (सुरत) आम्ही होतो म्हणूनच वाचले हे त्यांच्या लक्षात 
राहात नाही ! 

इकडे मोगल हिंदूबर दुप्पट डोईपट्टी बसूल करून त्यांची देवळे सापडतील तेथे फोडून टाकीत आहेत. पूजास्वातंत्र्य नट 
झाल्यामुळे हिंदू लोक दर्‍याखोर्‍्यांतून आणि निर्जन ठिकाणी जाऊन आपले भक्तिसुख (चोरून) अनुभवतात, न 

याच सुमारास १ जून, १६८० रोजी शिवाजी निसर्गाचे देणे देता झाला. (मृत्यू पावला.) त्याचेच व्रत संभाजी पुढे चालवीत 
असतो. शिवाजीबरोबर अनेक लोकांनी आपल्याला जाळून घेतले ! 

शिवाजीच्या प्रघानांमध्ये कोणाला राजे करावे याबद्दल मतभेद होता. आण्णाजी पंडीत मुख्य प्रधान घाकट्याचा बाजूचा 
होता. तर मोरो पंडित ज्येष्ठ पुत्र संभाजी याचा हक्क पुरस्कृत करीत होता. पुढे संभाजीच महाराजा झाला. 


१०० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तिसरे 


पोर्तुगिजांवर शिवाजी महाराजांनी जरब बसविली होती. एकाच वेळी दोन शत्रूंशी सामना न 
करण्याचे शिवाजीराजांचे धोरण होते. गोव्याच्या गव्हर्नरने शिवाजी मेल्यामुळे हे राज्य आता काळजीमुक्‍त 
झाले आहे. युद्धकाळापेक्षा तो शांततेच्या काळात अधिक तापदायक होता, असे म्हटले होते. ** 
पोर्तुगीज शिवाजी महाराजांना भीत होते. 

“अखिल हिंदुस्थानात शिवाजीचा धाक वाटत होता. 

रोम येथे इ.स. १७०७ मध्ये प्रसिध्द झालेल्या फ्रीलँझ ह्या जेसुइट पाक्र्याने आपल्या डिफेन्सो 
इंडियाकारम मिस्सिओनम (1)०12150 1101909101 ५155101011) या ग्रथांत नोंदविले आहे की, 

“संभाजीराजांच्या हातात, अशा भक्कम ताकदीच्या सुसंघटित भक्कम प्रशासकीय यंत्रणा असलेल्या 
राज्याची सत्ता आली.' 
इंग्रज व मुंबई बेट 

मुंबई बेटाचा पूर्व इतिहास - मुंबईचा किनारा भूकंपामुळे निर्माण झाला असल्याची नोंद 
भूगर्भशास्त्रज्ञ करतात व दुसर्‍या मोठ्या भूकंपामुळे माहीम व एस्प्लेनेड ही बेटे निर्माण झाल्याचेही 
मानतात. इ.स. १५० मध्ये इजिप्शियन भूगोलतज्ज्ञ 'टॉलेमी' याने मुंबई या ठिकाणाची नोंद केली, 
त्यावेळी पश्‍चिम आणि दक्षिण हिंदुस्थानात सातवाहन राजे राज्य करीत होते. सातवाहनांनंतर क्षत्रपवंशीव 
राजे आले. त्यानंतर मोर्याच्या आधिपत्याखाली मुंबई बेटे गेली. त्यांचा कालखंड साधारणपणे पाचव्या 
वा सहाव्या शतकातील असावा. सहाव्या शतकाच्या अखेरीस चालुक्यांनी मौर्यावर मात केली आणि 
मौर्यांची अपरान्त किंवा पुरी ही राजधानी (हल्लीचे एलिफंटा बेट) उद्‌ध्वस्त केली. त्यानंतर राष्ट्रकूट 
आले. पुढे शिलाहार व नंतर यादववंशीय राजांनी हा प्रदेश काबीज केला. मलबार हिलजवळील 
वाळकेश्वराचे मंदिर व अंबरनाथ येथील शिवमंदिर ही शिलाहार राजांच्या कारकिर्दीतील निर्मिती होय. 
त्यांनतर अल्लाउद्दीन खिलजीच्या आक्रमणानंतर रामदेवरायाचा मुलगा भीमदेव हा आपल्या बरोबर 
सोमवंशीय क्षत्रिय व सूर्यवंशी अग्निस यजुर्वेदी माध्यंदिन शाखेचे ब्राह्मण तसेच दास लाड, दास मोडा, 
पाताणे प्रभू इ. मंडळी घेऊन महिकावतीस म्हणजे आताच्या माहीम येथे आला. राजा भीमदेव उर्फ बिंब 
याने नायगांव वसविले. भीमदेववाडी, बामणोली (ब्राम्हणआळी) इ. वसविले. त्यानंतर प्रताप बिंब हा 
गादीवर आला. त्यानंतर चोलच्या नागरदेवाने तेथे आपली सत्ता निर्माण केली. दिल्लीच्या मुबारक 
बादशहाने माहीम जिंकले. पुढे अहमदाबादच्या सुलतानाची सत्ता आली. त्यातील शेवटचा सुलतान 
बहादुरशहा याने मुंबई व वसई ही ठिकाणे पोर्तुगिजांना दिली. 

पोर्वात्य देशांशी व्यापार करण्याचे दृष्टीने इंग्लंडमध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना इ.स. 
१५९९ मध्ये झाली. ही संस्था सार्वजनिक स्वरूपाची होती. भागभांडवल गोळा केले जाई. पण पैसा 
गुंतवून स्वतंत्रपणे व्यापार करीत. पुढे इंग्लंडचा दुसरा चार्लस्‌ याने इ.स. १६६१ मध्ये कंपनीला 
एकाधिकार दिले. किल्ले बांधण्यास, सैन्य बाळगण्यास व बिगरखिस्त्यांशी लढण्याचे स्वातंत्र्य दिले. 

सुरत आणि मद्रास येथे कंपनीची कार्यालये झाली. मुख्यालय सुरत येथे होते. इ.स. १६६ १मध्ये 
जॉर्ज ऑक्सिंडन हा सुरतेवर प्रेसिडेंट होता. पौर्वात्य देशाच्या कारभार सुरत रेसिडेन्सी आणि मद्रास व 
बॅटम असे तीन विभाग पुढे झाले. शिवकालात लंडन या मुख्य कार्यालयात २०-२५ माणसे तर सुरत 
येथे २० इंग्रज लोक नोकरदार म्हणून होते. पुढे एतद्देशीय भाषा शिकून इंग्रज वखारींचे बस्तान 


प्रकरण तिसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १०१ 


चांगलेच बसले. कारवार, मच्छलिपट्टण, राजापूर, मद्रास, मुंबई येथे वखारी झाल्या. अर्मगाव व मद्रास 
येथे कंपनीने किल्ले बांधले, स्वत:ची नाणी पाडली. सैन्य तयार केले. नौकादळ तयार केले आणि 
राजकारण सुरू केले. इ.स. १६६१ मध्ये पोर्तुगीज राजाने आपली मुलगी इंग्लंडचा राजपुत्र दुसरा 
चार्ल्स याला दिली व हुंडा म्हणून मुंबई बेट दिले. मुंबई बेटात, मुंबई, माहीम, परळ, वडाळा, शीव, 
माजगाव ही गावे होती. हा पट्टा तेरा किलोमीटर लांबीचा होता. मुंबई बेट इंग्रज राजांच्या ताब्यात होते 
व इतर ठिकाणी कंपनीचा कारभार होता. मुंबई बेटावर इ.स. १६६७ साली शिबंदीची संख्या २४२ 
सैनिक एवढी होती. नाविक दल पाच, सहा जहाजांपुरते मर्यादित होते. 

मुंबई फोर्ट- मुंबईस असलेला किल्ला अनेक बुरुज बांधून इंग्रजांनी भक्कम बनविला. त्या 
बुरुजांची नांवे फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट चार्ल्स, फोर्ट जेम्स, फोर्ट रॉयल, फोर्ट अँड्र्यू, फोर्ट सेंट पॅट्रिक, 
फोर्ट डेव्हिड, फोर्ट रूपर्ट अशी होती. किल्याच्या बांधकामाविषयी मुंबईचा पहिला गव्हर्नर ऑजियरने 
खालील हकीकत दिली आहे- 

"किल्ल्याचे बांधकाम झाल्यावर मुंबई गावाला व मुंबई बेटाला आधार होईल. किल्ला एका 
जमिनीच्या भूशिरावर असून त्याच्या दोहो बाजूंस खाड्या आहेत. त्याचा आकार चौकोनी आहे. त्याच्या 
तीन बुरुजांवरून बंदरावर मारा होतो व भोवतालच्या दोन्ही खाड्यांवरही नजर ठेवता येते. चौथ्या 
बुरुजावरून शहर व किल्ल्यासमोरचे मैदान काबूत राहते. किल्ल्याचा घेर थोडा आहे व आकार 
वेडावाकडा आहे.'” 

इ.स. १६७० मध्ये ऑजियर याने नाणी पाडण्यासाठी टांकसाळ काढण्याचा प्रयत्न केला व 
प्रथम रुपया, पै, बुजुक (पैसा) ही नाणी तयार झाली. इ.स. १६८६ मध्ये राजा दुसरा जेम्स याने 
कंपनीला शिक्के वापरण्यास परवानगी दिली. टांकसाळीचे पहिले कार्यालय किल्ल्यावरील टाऊन 
बॅरेक्सच्या जवळ होते. ते अत्यंत साधे, गवती छपरी घरासारखे होते. 

इ.स. १६७५, ७७, ७८, ८७ च्या नाण्यांवर 'ओल्ड इंडिया कंपनी व रॉयल आर्म्स ऑफ 
इंग्लड' अशी अक्षरे सापडतात. ही नाणी ब्रिटिश म्युझियम, लंडन येथे पाहावयास मिळतात. वरळी, 
माहीम, शिवडी येथे किल्ले आजही अस्तित्वात आहेत. इ.स. १८६१ साली सध्याचे सेंट जॉर्ज 
हॉस्पिटल, हे फोर्ट सेंट जॉर्ज बुरुजाच्या भोवतालच्या जागेत बांधण्यात आले." 

राज्याभिषेक प्रसंगी हेन्री ऑक्झिंडनला शिवाजी महाराज म्हणाले होते की, “तुम्ही लोक 
शस्त्रापेक्षा तराजूच्या साहाय्याने जगायला अधिक लायक आहात.” 

पण पुढे त्यांनी कूर्मनीतीने तराजू आत ठेवले आणि तलवार बाहेर काढली आणि बहिरी 
ससाण्याप्रमाणे हिंदुस्थानच्या भूमीवर स्वैर संचार सुरू केला. 

एडमंड बर्क म्हणतो,''हिंदुस्थानवर झडप घालणारे प्रवासी पक्षी इंग्रज होते.'” 

इ.स. १६८०-८१ मधील इंग्रजांच्या हालचाली 
छत्रपती शिवाजीराजांबद्दल इ.स. १६८० मध्ये एका पत्रात सुरतकर इंग्रज लिहितात, 
शिवाजी त्याच्या मुलखातील आपल्या वखारींची लूटमार करणार नाही. त्याबद्दल 
किंचितही भीती बाळगण्याचे कारण नाही. हल्ली त्याचा सर्व उत्कर्ष चालला आहे. 
तो मोठा बलवान, थोर राजा होत आहे. तो मेला तरी भिण्याचे कारण नाही. कारण 


१०२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तिसरे 


त्याचा मुलगा संभाजी यास युवराज्याभिषेक झाला आहे आणि तो चांगला समजूतदार 
आहे. ' 
शिवाजीराजांना इंग्रज चांगलेच भिऊन होते. पश्‍चिम किनाऱ्यावर शिवाजीराजांनी आरमार ठे 
केले ते निव्वळ सिद्दीच्या अन्यायास प्रतिकार करण्यासाठी आणि त्याच्या लूटमारीस पायबंद घालण्यासाठी. 
डच लोकांचा शिवाजी महाराजांना काही उपद्रव नव्हता. कारण ते पूर्व किनाऱ्यावरील बेटे आणि प्रदेश 
यांजकडे लक्ष देत नव्हते. पोर्तुगिजांचे जेसुईट पाद्री विजरईस जुमानीत नव्हते आणि त्यांची मनमानी 
चालू होती. इंग्रजांची राजापूरची वखार शिवाजी महाराजांनी लुटली होती आणि त्याची नुकसानभरपाई 
देण्याचे अभयपत्र १८ ऑगस्ट १६७५ रोजी दिले होते आणि त्यांच्याशी मैत्री केली होती. तथापि 
इंग्रजांचे दुटप्पी धोरण ते ओळखून होते. 
छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी मुंबई बेटात येणाऱ्या शत्रूचे पारिपत्य करणे सोपे जावे यासाठी 
खांदेरी बेटाजवळ दुर्ग बांधला. मुंबई बंदराचे शेपूट म्हणून ओळखले जाणारे ते ओसाड बेट होते. इंग्रज 
आणि सिद्दी यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ११ जानेवारी, १६८० रोजी खांदेरीचा कोट 
बांधून पूर्ण झाला. १८ जानेवारी, १६८० रोजी इंग्रजांशी शिवाजी महाराजांचा तह झाला. त्यात 
सिद्दीला दारूगोळा, शिधा, साहित्य न देण्याचे एक कलम होते.** 
शिवाजीराजांच्या महानिर्वाणानंतर इंग्रजांनी तहातील वरील कलमाची दखल घेण्याचे सोडले. 
सिद्दीला मदत सुरू केली. संभाजीराजांनी चौलला आपला सुभेदार नेमला. राजापूरकरांनी आपली 
मालमत्ता परत घेऊन जाण्याची परवानगी मागितली. मे, १६८० मध्ये संभाजीराजांच्या मान्यतेशिवाय 
ही परवानगी देण्याचे सुभेदाराने नाकारले आणि राजापूरकरांच्या बक्षिसाच्या मागणीस पण भीक न 
घालण्याचे ठरविले. 
त्यानंतर इंग्रजांनी संभाजीराजांशी संपर्क साधला त्या वेळी संभाजीराजांनी त्यांना जे सांगितले, 
त्या संदर्भात राजापूरकर १० जून १६८० ला सुरतकरांना लिहितात, 
'कारभार आलटपालट झाल्यामुळे नवीन आलेला सुभेदार आम्हाला बक्षिस मिळणार 
नाही असे सांगू लागला. त्यावर संभाजीकडे अर्ज केला, त्याचे उत्तर तूर्त मला सवड 
नाही. सवड होताच हिशोब पाहून निकाल करू. असे बहुतेक नकारदर्शकच आले... 
पूर्वीच्यापेक्षा अधिक नोकर केवळ आत्मसंरक्षणासाठी ठेवावे लागतील.** 
राजापूरच्या वखारीचे फार नुकसान झाले होते. राजापूरकर संभाजीराजांना घाबरलेले होते. 
राजापुरच्या वखारीत इंग्रजांचा माल आणि नोकरवर्ग अडकलेला होता. त्याच्या वाहतुकीसाठी संभाजीराजांच्या 
परवानगीकरिता ते लोटांगण घालीत होते. 
इंग्रजांची चिकाटी विलक्षण होती. त्यांनी संभाजीराजे १८ जून, १६८० रोजी रायगडावर 
गेल्यावर पुन्हा संपर्क साधून 'बक्षिसाचा' प्रस्ताव पुढे केला. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. असे 
राजापूरकर मुंबईकरांना १७ जुलै, १६८० रोजी कळवितात, (इंग्रजांनी तहाची वासलात लावली, 
युद्धात पकडून आणलेल्या गलबतांचा सिद्दीने मुंबई बंदरात लिलाव केला, संभाजीला आमचा संशय 
येईल. सिद्दी आणि संभाजी यांच्याशी एकाच वेळी सलोखा राखणे शक्‍य नसल्याचे ते कळवितात, 
तसेच तेथील रहिवाशांच्या हालाची कल्पना देतात. संभाजीराजा आता त्याच्या गलबतांवर हल्ला 


प्रकरण तिसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १०३ 


चढवील, तो आपल्या नावाची ग्वाही फिरवून तो राज्यावर आला आहे, ' असे मुंबईकर ३ मे, १६८० 
रोजी सुरतकरांना कळवितात. 

इंग्रजांना संभाजीराजांची 'मीती होती. त्यांनी सिद्दीचा शिधा बंद केला. सिद्दीसुद्धा नमला आणि 
नागोठणे, आपटे वगैरे ठिकाणी लूटमार करणार नसल्याचे त्याने आश्वासन दिले. संभाजीराजांनी 
इंग्रजांना खडसावले आणि उंदेरीवर हल्ला करून सिद्दयास नमावयास लावण्याचे ठरविले. 


उंदेरीवर हल्ला 


१८ ऑगस्ट, १६८० सुमारास रात्री मराठ्यांच्या २०० सैनिकांनी उंदेरी बेटात जाऊन हालचाली 
सुरू केल्या. अंधारामुळे बेटातील कोणत्याच गोष्टीचा अंदाज येईना. सिद्दीचे लोक जागे झाले आणि 
त्यांनी मराठ्यांची कत्तल केली आणि ८० मराठे सैनिकांची शिरे जहाजावर लटकावून मुंबई बेटावर 
आणून सर्वांना दाखविली." 

मराठी राज्याच्या छोट्या बखरीत या हल्ल्याचे वर्णन आढळते, ते असे - 'संभाजीराजे रायगडास 
आले.... (जून १६८०) तों खांदेरीहून पायनायकाचा पुत्र उंदेरीवर तीनशे शिपाई माणसांनिशी धांवून 
गेला. तेथें लढाई झाली. मायनायकजी नाईक यांच्या पुत्राचे डोकें मारून गलबतांत घाळून मुंबईत 
हबशांनी पाठविले. शेख महंमद उंदेरीवर किल्लेदार होता. त्याजवर एक-दोन वेळां दर्यासारंग व नाईक 
मजकूर यांनी सरंजामसुद्धां जाऊन हल्ला केला. परंतु बाजू सर झाली नाही. खांदेरीकरांची कमतीच 
राहिली. 

सुरतकरांनाही ही बातमी समजली व त्यांनी सिद्दीला सलोखा न ठेवता संभाजीराजांशी ठेवण्याबद्दल 
३ सप्टेंबर, १६८० च्या पत्रातून मुंबईकरांना कळविले - 

'शिवाजीराजांच्या तहाप्रमाणे इंग्रज वागत नाहीत, सिद्दीला दारूगोळा पुरवितात, शिधासामय्री 
पुरवितात, सिद्दीचा संचार मुंबई बंदरात चालू आहे', हे निदर्शनाला आल्यावर संभाजीराजांना राग 
आला. राजापूरकर सुरतकरांना २५ ऑक्टोबर, १६८० रोजी लिहितात, 

“आमच्या २६ जूनच्या पत्रात संभाजीराजांकडे बक्षिसाबद्दल पुन्हा अर्ज पाठविल्याचे 
कळविले होते. २९ तारखेस त्यांचे पत्र घेऊ नोकर आले. त्यात मूळ कराराप्रमाणे 
सिद्दीचे वर्तन होत नसल्यामुळे त्याच्याबद्दळह आपल्या मनात आदर नाही. असे तो 
म्हणतो तेव्हा सिद्दीला घालवून लावीपर्यंत तो आपले काहीच काम करणार नाही. 
उलट पूर्वी मिळालेल्या बक्षिसाच्या रकमेची तो परत मागणी करील परंतु सिद्दी बेट 
सोडून जाईल तर अथणीची लूट वगेरे सर्व बाबतीत पूर्वी डरिवाजीच्या वेळेपासून 
चालत होते तसेच स्नेहाने तो चालवील असे दिसते. 

नोव्हेंबर, १६८० चे पत्रातून परत या गोष्टींची आठवण करून देऊन राजाचा हा सनदशीर हुकूम 
असल्याचे कळवितात."' 

वरील पत्रावरून हे लक्षात येते की, इंग्रज हे संभाजीराजांना चांगलेच भिऊन होते.“राजापूर येथे 
संभाजीराजांची ५० गलबते व ४-५ हजार सैन्य तयार असून ते इंग्रजांना आणि सिद्दीला रोखण्याचे 
कामासाठीचे ठेवले आहे आणि संभाजीराजे आपणावर केव्हा चाल करतील हे सांगता येत नाही.” 
मुंबईकर सुरतकरांना ४ नोव्हेंबर, १६८० ला असे कळवितात. सिद्दीला आम्ही आश्रय दिल्यामुळे राजा 


१०४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तिसरे 


संतापून आमच्यावरच हे आरमार पाठवीत असावा. असेही ते म्हणतात. 
“केंगूर्ल्याच्या बाजूला सिद्दीच्या आरमाराचा बंदोबस्त दोलतखानाने वेंगुर्ल्यास केला 
त्याने आपले नाविक दल नवीन भरती करून वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. ६० 
गुरावे आणि गलबते, आरमारावर ५००० सैनिक व राजापुरातून भरतीसाठी ५००० 
माणसे पाठविली आहेत. ”** 


असे मुंबईकर सुरतकरांना २७ नोव्हेंबर, १६८० रोजी कळवितात. 
सिद्दीने सुद्धा आपले आरमार तयार ठेवले होते. सिद्दीची लूटमार कायमची थांबली पाहिजे असे 
मराठ्यांना वाटत होते तर इंग्रज मुंबईकर आपटे ते चौलपर्यंतचा आपला भाग वाचविण्याच्या प्रयत्नात 
होते. सुरतकरांचा माल मुंबईला सुरक्षित पोहोचण्यास अडचण येत होती. त्यासाठी सुरतकर संभाजीराजांना 
टरकून होते. त्यांचा माल लंडनला पाठविण्याचे नडत होते. त्यासाठी आपले दुटप्पी धोरण कसे टिकून 
राहील हे ते पाहात होते. 
संभाजीराजांचा वकील, आवजी पंडित, इंग्रजांच्या बरोबर वाटाघाटी करण्यासाठी २० नोव्हेंबर, 
१६८० रोजी मुंबईस आला. हे समजताच सिद्दीने आपले आरमार बंदराबाहेर नांगरले. तो लढण्यास 
तयार नव्हता. मुंबईवर स्वारी करण्याचा संभाजीराजांचा विचार त्याला माहीत झाला होता. त्यामुळे त्यास 
आपली ताकद खर्च करण्याची तयारी नव्हती. 
संभाजीराजांच्या वकिलास सन्मानाने वागवून त्याच्याशी नप्रपणे वागावे व त्यांचा दर्जा राखावा 
असे कळविताना मुंबईकर ८ डिसेंबर, १६८० रोजी सुरतकरांना लिहितात, 
“राजाच्या हितसंबंधांना विरोध येईल अशा तर्‍हेने सिद्दीला आमच्याकडून मिळणारा 
आश्रय व मदत ही राष्ट्राच्या कायद्याप्रमाणे समर्थनीय ठरणार नाहीत हे उषड आहे. 
परंतु हल्लीच्या परिस्थितीत तो नियम आम्हास मोडावा लागणार हे स्पष्ट आहे. 
दोघांपैकी कोणाचा तरी रोष पत्करल्याशिवाय गत्यंतर नाही. हे अवघड असल्याचे 
लिहून लंडनला आपल्या गलबतास सुरक्षितता असणे गरजेचे आहे. ” 
संभाजीयजाला समाधान वाटेल अशा काही अटी सिद्दीकडून लेखी मिळतील. तर 
म्रिळवाव्या... तरीसुद्धा सिद्दीला फार दुखवू नये. 
यावरून इंग्रजांचे दुटप्पीपणाचे धोरण किती स्पष्ट होते हे कळून येते. पण ते कात्रीत सापडले 
होते, हे निश्‍चित... 
पुढे २७ डिसेंबर, १६८० च्या पत्रातून सुरतकर मुंबईकरांना लिहितात, 
सिद्दी आणि त्याचा शत्रू व आपला त्रासदायक शेजारी संभाजी यांच्याशी कसे वागावे 
याबद्दल आधी सूचना दिल्या आहेत, त्यांप्रमाणे वागावे. 
इंग्रजांनी संभाजीराजांना आपला त्रासदायक शेजारी म्हणून त्यांच्या शक्तीचे आणि राजनीतीचे 
दर्शन घडविले. 
इंग्रजांनी आपळे वकील गॅरी आणि रॉबर्ट थोरवीन यांना २० डिसेंबर, १६८० रोजी सिद्दीकडे 
पाठविले आणि मराठ्यांच्या प्रदेशातील लूटमार बंद करण्याबाबतच्या पूर्वीच्या वचनांची आठवण करून 
दिली. नागोठणे, कोरले, पेण, आपटे या भागातील प्रजेचे नुकसान न करण्याबद्दल बजावले. तसे लेखी 


प्रकरण तिसरे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १०५ 


मागितले व मुंबई बंदराबाहेरील जहाजे हालविण्यास सांगितले, सिद्दी काही काळ शांत राहिला, 
संभाजीराजांचे अधिकारी आवजी पंडित मुंबईला गेले होते. इंग्रजांनी वेळकाढूपणा चालू ठेवला 
होता. शेवटी आवजी पंडित परत निघाले. इंग्रजांनी १५० रु. किमतीचा नजराणा राजासाठी व ३ वार 
स्कॉलॅंटचे कापड आवजी पंडितांसाठी दिले व बोळवण केली. 
सिद्दीच्या हालचाली चालूच होत्या. तो वेगुर्ल्याहून मुंबईला आला. त्याच्या गलबतांनी मराठ्यांची 
होडी पकडली. तिच्यातील चार माणसे पकडली. चौलच्या अधिकाऱ्याने ३०० माणसे पाठविली. 
इंग्रजांनी सिद्दीकडून ती माणसे सोडविली. त्यावेळी सिद्दीची ५०० माणसे आणि ६ गलबते माजगांव 
बंदरात होती. 
संभाजीराजांनी पोर्तुगिजांकडे शांततेच्या तहासाठी आपला वकील पाठविला होताच. 
१६८० नोव्हेंबर ते मे १६८१ पर्यंत इंग्रजांना संभाजीराजांनी लोंबकळत ठेवले. 
पोर्तुगीज, सिद्दी आणि इंग्रज यांचा राजकीय बंदोबस्त केल्यावर संभाजीराजे मोगलांकडे वळले. 
डिसेंबर, १६८० त स्वत:चे नेतृत्वाखाली त्यांनी मोगल मुलखावर हल्ला चढविण्याचा विचार केला. 
त्याचवेळी जुलै, १६८० मध्ये बहादुरखानाने चांदवडजवळील अहिवंतगडास वेढा घातला." चोपड्याच्या 
इंग्रज वखारवाल्यांनासुद्धा ही बातमी कळविली होती. पावसाळ्यानंतर संभाजीराजे बहादुरखानाशी 
लढाई करणार असल्याचा निरोप चोपडेकर इंग्रज सुरतकरांना कळवितात. बहादुरखानाने मुल्हेरला वेढे 
घातले; पण मराठ्यांच्या चिवट प्रतिकारामुळे तो परत औरंगाबादला गेला. 
नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये हंबीरराव मोहित्यांनी बुऱ्हाणपूर लुटल्याची नोंद जेधे शकावलीत 
आढळते, 'शके १६०२ मार्गशीर्ष मासी बुऱ्हाणपुर हंबीरराव यांनी मारिला.'** 
सोलापूरवर हल्ला 


सोलापूरच्या किल्ल्याचा किल्लेदार मनोहरदास गौड हा होता. डिसेंबर, १६८० च्या दुसऱ्या 
आठवड्यात संभाजीराजांनी सोलापुरवर धडक मारली. रणमस्तखान वगैरे मोगली अधिकारी तिकडे 
नेमले होते. त्यांच्यात व मराठ्यांच्यात लढाई झाली. दोन्हीकडचे बरेच लोक मारले गेले. मराठ्यांनी 
किल्ल्यातल्या तोफा पळविल्या आणि आपला मोर्चा धरणगावाकडे वळविला.'" याच वेळी रघुनाथपंतांना 
जिजीत अटक झाली व हरजीराजे महाडीक व शामजी नाईक पुंडे हे तेथील मुख्य झाले. ** 


वि.) 

संदर्भ टीप 

१. सभाब - पृ. ९८ १०. मराचिब - पृ. ४ 

२. टार5-पू. ५०४ ११. शिपसासं - क्र. २२४९ पृ. ६८८ 

३. सभाब - पृ. ८७ते ९६ १२. ऐश - पृ. २७ 

४. शशि - पू. ९६७ १३. पकाअनु - ३. पृ. ३३-३९ 

५. सभाब - पृ. ९७-९८ १४. शिपसासं - क्र. २२५१ पृ. ६८८ 

६. मराचिब - पृ. २ १५. ऐश - पृ. २७ 

७. भाइसंमं (त्र) १९२३ वर्ष ३, अंक २,३,४ १६. शिपसासं - क्र. २२६५ पृ. ६९३ 

८. मराचिब - पृ. २,३ १७. अहोमो - (मनु) पृ. १९४ 

९. शिपसासं - क्र. २२५२, पृ. ६८९ १८. पकाअनु - पृ. ४२ 


१०६ 


१९. 
२9. 
२१. 
२२. 
२3. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


३१. 
३२. 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


मरानिब्र - पृ. ६ 

डाग रजिस्टर - मुं-सु. २७-१०-८१ 
शिपसासं - क्र. २२६५ 

मरानिब - पृ. 3 

ऐश - पृ. २७ 

मराचिब - पृ. ३-४ 

राजीगा - पृ. ७९ 

ऐश - पृ. २७ 

शिपसासं - क्र. २२७१ 

ऐश - पृ. २७ 

मइसाखं - १२ ले ८७ पृ. ५४ 
संपसासं - पत्र क्र. ४,५,६, १०,९११, १२, १८ 
पू. ३,४ 

कित्ता 

मराछोब - पृ. ६ 

शिचप्र - पृ. ५३ 

मराचिब - पृ. ८ 

ऐश - पृ. ७२ 


३३. 


३४. 
३५. 
३६. 
. कित्ता - क्र. 
. कित्ता - क्र. 
. कित्ता - क्र. 
. कित्ता - क्र. 
. कित्ता - क्र. 
. कित्ता - क्र. 
. अखबार - क्र. २९३ 
. ऐश - पृ. २८ 

. अखबार - क्र. १७३ 
. ऐश - पृ. २७ 


प्रकरण तिसरे 


भाइसंब॑ (त्रै. वर्ष १६) अंक २-४ शके १८४७ 
सन १९३५ 

पोमसं (पि.) - पृ. ८६ 

श्रीराशिछ (मे) - १ पृ. १८१, १९०, १९१ 
शिपसासं - क्र. २२१५ 

२२६३ 

२२६९ 

२२८७, २२९२ 

२३०० 

२३०४ 

२३०० 


प्रकरण चौथे 


महाराष्ट्राचे दुसरे छत्रपती 


सन १६८१ 


सन १६८९ 
9 राज्याभिषेक - 


संभाजीराजे हिंदवी स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती झाले 
9 बुऱ्हाणपूर व औरंगाबाद मोहीम 
७ कर्नाटकातील हालचाली 
७ शहाजादा अकबराचे बापाविरुद्ध बंड 
09 छत्रपती संभाजीराजांविरुद्ध दुसरा कट : स्वरूप व नोंदी 
७ औरंगजेबाचे दक्षिण - मोहिमेसाठी प्रयाण 
0७ छत्रपती संभाजीराजांची मोगल प्रदेशात चढाई 
0७ जंजिरेकर सिद्दीशी लढा 
03 पोर्तुगिजांच्या हालचाली 
0 समर्थांचा समर्थ उपदेश 


राज्याभिषेक - संभाजीराजे हिंदवी स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती झाले. 


इ.स. १६८५१ साल उजाडले. रोद्रनाम संवत्सरातील माघ मास चालू झाला. संभाजीराजांच्या 
राज्याभिषेकाची तयारी झाली. 
माघ शुद्ध ७, शके १६० २ रौद्रनाम संवत्सरे जानेवारी १४, १५, १६, इ.सन १६८१ 
रोजी संभाजीराजांना विधियुक्त राज्याभिषेक झाला. ते महाराष्ट्राचे दुसरे छत्रपती झाले. 
राज्याभिषेकाचे वर्णन अनुपुराण आणि मल्हार रामराव चिटणीस बखर या दोन साधनांतून 
मिळते. 
मल्हार रामराव चिटणीस यांचे बखरीतील राज्याभिषेकाच्या वर्णनाचा सारांश - 
संभाजीराजे सिंहासनारूढ जाले. माघ शुद्ध १० गुरुवार शके मजकुरी यांस राज्याभिषेक 
यथाविधि विनायकशांति व पुरंदरऱशाते, होम करून, नंतर अभिषेक होऊन सिंहासनारूढ 
जाले. तोफा करविल्या. तों सूर्यदर्शन व्हावें तें अस्तमानपर्यंत अश्र येऊन न जाले: 
सिंहासनावरून उठोन रथावर बसले. तेथून काळपुरुष मारावा म्हणून निघाले तों मार्गी 


१०८ ज्ललक्न्तलनतेजय यंभागीरामा प्रकरण सौथे 


रथ गोडत्य. तसेच जाऊन, काळपुरुष मारून, बॉजागाचे बाहेर जाऊन, हंतीवर स्वार 
होऊन, मिरवत सभारॅपेकरून पहातात आले. तेथून यजञशाला केली. होती, तेथे 
कॅनजीचे सांगण्यावरून सोने, रुपे, पितळ, त्ोखंड, कापूस, तेल, मीठ, तुणरी, 
नरळे, गूळ, साखर, अठय धान्यें यांच्या तुळ्या केल्या. अष्टप्रधान यांचे सन्मान वस्रे, 
अल्महॉर देऊन केले. आह्यण तीस- चाळीस हजार आले. त्यांस दक्षिणा (देऊन) 
आहाणभधोजन करविले. तेव्हा दक्षिणेचे दाटीत काही आह्यणही मेले. गुणी, गायक यांसही 
दब्ध बहुत देऊन संतोष केले. ते समयी अष्टप्रधान जाहले ते पूर्वी होते तेव. पेशवे 
भॉरेएॅत करून त्यांचे गुमास्ले उद्धव योगदेव व बहिरोपंत यांचे हाती कारभार घेतला. 
वरकडांचे गुमास्ते यांचे हाती कारभार धेतले. बहुमान ज्यांचे त्यांस दिले व पाठविले.' 
अनुपुणणकागने राज्याभिषेक सोहळ्याचे वर्णन केले आहे, त्याचा सारांश - 
शॉभूरजांचा राज्याभिरेक सुरू झाल्य. ग्रयगडावर मोठा उत्सव साजय झाला. अहमख, माठूकापरजन, 
यक्षाहन, सत्रपाठ, ही परमळित्ये आली. देवपूजा, गोपूजा आचार्य, प्रिता-माता यांना नमस्कार, कुलदेवता, 
महादेवाचे स्मरण करून आणि अल्लकार धारण करून नांदीश्राद्ध, पुण्याहवाचन इ. विधी आटोपल्यावर 
पुरोहित व सृवासिनीनी ऑओवाळलेल्या लोकांकडून आणि पूर्ण पत्र हातात घेतलेल्या आणि अलंकृत 
सुंवासिनीकडून पाहिल्या जाणाऱ्या आणि निर्यक्षणाने लोकांचा हेवा करणाऱ्या अशा शंभू महाराजांवर 
जमलेल्या आह्ाणादि सर्व लॉकांनी अभिषेक केला. 
वनस्पतीच्या आणि नर्दीच्या जलाने न्हाऊ घातलेले त्यांचे शरीर शोभले. ब्रह्मदेवाने आभिषेक 
केलल्या इंद्राप्माणे अभिपिकत शंभूयजे त्या वेळी शोभले. अंत:पुरातील स्त्रियांच्या मनात भरले आणि 
ल्यांचा मान वाढल्या. 
विप्ननिग्मन महोत्सव : मगठा साप्राज्याच्या छोट्या बखरीत कबजीने केलेल्या विविध प्रकारांचे 
वर्णन केळे आहे, कबजीने १४०० मराठे मारले व ४००० मेंढरे मारली. यावर कबजीस विचारले 
असता ते म्हणाळे, 'महाराज सिहासनारूढ होतात. महाराजांचे शत्रू नाश पावतील'... 
संभाजीने पुत्रप्राप्तीसाठी काय करावे हे विचारले व त्यावर शिवयोगी यांनी तू पुत्रकामेष्टी यज्ञ कर 
असे सांगितले. ' 
संभाजीराजे मराठी राज्याचे दुसरे सिंहासनाधीश्वर छत्रपती झाले. 
प्रधान- मंडळ - क्षत्रिकुलावतंस सिंहासनाधीश्वर छत्रपती संभाजीराजे हिंदवी स्वराज्याचे दुसरे 
अभिषिक्त नृपती झाले. शिवाजीराजांच्या महानिर्वाणानंतर लगेचच, पन्हाळगडावर असतानाच त्यांनी 
आपण राजा झाल्याचे जाहीर केले होते आणि राज्यकारभारही सुरू केला होता, त्याच वेळेस त्यांनी 
आपली 'राजमुद्रा' केलेली दिसते. राज्याभिषकापूर्वी म्हणजेच इ.स. ७ मे, १६८० (वैशाख वद्य ४, 
१६०२) च्या मुरगुडच्या रुद्राप्पा देसाईला पाठविलेल्या पत्रावर ही षोडशावली राजमुद्रा प्रथम आढळते.' 
भोसले घराण्यातील ही संभाजीराजांची राजमुद्रा छत्रपती शिवाजीराजांच्या मुद्रेपेक्षा आकाराने 
वेगळी आहे. उभी पिंपळपानी, सात ओळींची षोडशबुरजी, दुवळयी अशी ही राजमुद्रा स्वतःची 
अस्मिता आणि रुबाब व्यक्‍त करते. राजमुद्रेप्रमाणे त्यांची मर्यादापण शिवाजीराजांच्या मर्यादेपेक्षा एका 
अक्षराने वेगळी आहे. 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


श्री । 
शंभो शिव । 
जातस्य मुद्राद्यौ । 
रिव राजते यदं । 
कसे विनो लेखा । 
वर्तते कस्यनो । 
परि ।। 
अर्थ - संभाजीराजांची राजमुद्रा सूर्याच्या तेजाप्रमाणे (प्रभे) शोभते आणि राजगुत्रेची 
आश्रित असलेली लेखा कोणावरही अंमल गाजविते अशी ही शिवपुत्र शंभूची मृद्रा प्रकाशित आहे. 
*मयादियं विजयते' 
ही संभाजीराजांची 'मर्यादा'. संभाजीराजांची आणखी एक मुद्रा असल्याचे म्हटले जाते, पण ती 
कोठेही वापरात आलेली दिसत नाही. 
राज्याभिषेकप्रसंगी पूर्वीच्या कैद्यांना मुक्‍त करण्याचा परंपरागत रिवाज असल्यामुळे संभाजी- 
महाराजांनी कैद्यांना मुक्‍त केले. प्रधान मंडळातील आण्णाजी दत्तो, निळोपंत, बाळाजी आवजी, 


जनार्दनपंत, ह्यांच्या समावेशाने इ. महाराजांनी प्रधान-मंडळ नेमून त्यांचा त्यांना कारभार सांगितला. 
प्रधानमंडळ पुढील प्रमाणे होते- 


शव 12100 निळो मोरेश्‍वर पिंगळे 
पर्नादारी 5.५ ००००७१ आण्णाजी दत्तो 
वाय जनार्दनपंत 

चिरणीप ०-०... ० ळी बाळाजी आवजी 
सरीत यास नत आबाजी सोनदेव 
पण्नवत 11111 रीच हंबीरराव मोहिते 
दानाध्यक्ष 


नत मोरेश्‍वर पंडितराव 
वाकेनवीस 


६) केशवपंडितांनी लिहिलेल्या 'राजाराम-चरितम्‌' या काव्यात सर्ग ३ मध्ये राजाराम महाराज जिंजीस जाताना 
पन्हाळगडावर नवरात्र उत्सव झाला त्याचे वर्णन दिले आहे. त्यात सहस्रावधी बकरे व मेंढरे यांचे बलिदान, (शिरे तुटताना 
ओरडणारे व ताबडतोब स्वर्गात जाणारे) 

मेषछागससहस्राणां मंडलोपरि धावनाम्‌ | स्वरवच्छिन्नशिरसां सद्य: सर्गमुयुषाम्‌ ॥॥१५॥ (राजाराम्‌ चरितम्‌ सर्ग ३) 


तसेच तुळजाभवानी देवीचे हाती डमरू, भयंकर मुंड धारण वगैरे वर्णन आहे. आणि हा उत्सव सालाबादप्रमाणे झाला 
असे म्हटले आहे. 


एवं भवान्या नवरात्रयोग्यम्‌ । महोत्सव लोकमो5धिराम्‌ ॥ 
संपाद्य राजा मनसा तुतोष । निराधना भूपति चक्रवर्ती ॥ ४०॥ (राजाराम चरितम्‌ सर्ग ३) 
याचा अर्थ : हा महोत्सव सालाबादप्रमाणे संभाजीरजांचे कारकिर्दातिही झालेला दिसतो. 


२) भावई अथवा शाक्त सांप्रदायी खेळ - ज्येष्ठ वद्य दोन पासून बेंदरापर्यंत साजरा केला जात असे. तो मुखवट्याचा 
खेळ असून मुखबटे बाहेर काढल्यावर गाभण मेंढीच्या रक्तात हात बुडवून त्याचे ठसे दारावर उठविण्याची चाल आहे. 


११० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


मुख्य न्यायाधीश 
छदोगागत्य ०६०७७०० ०000000009 


बुऱ्हाणपूर व औरंगाबाद मोहीम 


बुऱ्हाणपूर 

हे शहर आजच्या मध्य प्रदेशातील पूर्व निमाड जिल्ह्यातील तापी नदीच्या किनाऱ्यावर असून ते 
तालुक्‍याचे व उपविभागाचे मुख्यालय आहे. मुंबई-दिल्ली मध्य रेल्वेच्या मार्गावर मुंबईपासून ५०४किलोमीटर 
व खांडव्यापासून ६८.८ किलोमीटर तर असिरगडपासून २२.४ किलोमीटर अंतरावर आहे. कापसाच्या 
व्यापाराचे केंद्र व हातमाग कापडाच्या उद्योगधंद्याचे ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध आहे. 

बुऱ्हाणपूरचे पूर्वीचे नाव 'बसना 'खेडे असे होते. खानदेशचे फारूकी नबाबांचे नेहमीचे राहाण्याचे 
हे ठिकाण, इ.स. १४०० मध्ये नासीरखान फारुकी याने राजधानी म्हणून उदयास आणले. अकबराने 
खानदेश जिंकण्यापूर्वी २०० वर्षे अगोदर म्हणजे इ.स. १६०० पूर्वी ही फारुकी नबाबांची राजधानी 
होती. मोगल आल्यावर मोगलांनी खानदेश सुभ्याचे हे मुख्यालय केले. फारुकी नबाबांनी हे शहर कसे 
वसविले त्याचा एक काळा इतिहास आहे. तो असा - 

* नासीर फारुकीचा बाप मलीक फारुकी याचा मित्र असिरगडचा अतिशय श्रीमंत आणि दिलदार 
वृत्तीचा राजा 'आशा' हा होता. अहिर जातीचे हे घराणे फारुकी घराण्याशी अतिशय मित्रत्वाने वागत 
होते, 'बागलाण आणि अंतूर येथील सैन्य माझ्याजवळ येऊन ठेपले आहे तेव्हा तू मला तुझ्या 
किल्ल्यात आश्रय दे,' असा निरोप नासीर फारुकीने “आशा” राजास दिला आणि पडद्याच्या पालख्यातून 
सशस्त्र सैन्य किल्ल्यात पाठविले आणि 'आशा' राजा व त्याच्या कुटुबियांची निर्घृण कत्तल केली. 
नासीर फारुकीचा धर्मगुरू झंनुद्दीन याने त्याचे अभिनंदन केले. दौलताबादचा संत बुऱ्हाणुद्दीन याची 
यादगारी म्हणून 'बुऱ्हाणपूर' आणि धर्मगुरू झेनुद्दीन याची यादगारी म्हणून 'झैनाबाद' ही दोन शहरे 
तापी नदीचे तीरावर आमने-सामने वसवून फारुकीने धन्यता मानली. (इ.स. १५९९) 

स्वत:ला गझनीचे वंशज समजणाऱ्या या नासीर फारुकी राजाने तापी नदीच्या उजव्या काठावर 
एक प्रचंड वाडा बांधला. त्याला सिटाडेल (15१९1 ०) किल्ला म्हणतात. किल्ल्याच्या मध्यभागी 
पोरबा नावाची ८० फूट उंचीची उत्तुंग मनोऱ्याची एक मशीद बांधली. फारुकी घराण्यातील एका राणीने 
इ.स. १५२० च्या सुमारास बीबी नावाची मशीद बांधली. या मशीदीचे बांधकाम विटांचे असून 
अतिशय सुंदर अशी ही वास्तू आहे. अकबराने इ.स. १६०० मध्ये असिरगड, बुऱ्हाणपूर जिंकले 
आणि जामा मशीद नावाची एक उत्कृष्ट आणि मनोहर सजावटीची अशी प्रचंड मशीद बांधली. तिचा 
पुढचा भाग १५७ फूट रुंद तर ५४ फूट खोल, १५ कमानी आणि अतिशय हवेशीर अशी जामा 
मशीद त्याच वेळी बांधली. इमारतीच्या बांधकामाची तारीख संस्कृत आणि अरबी भाषेत कोरलेली आहे. 
राजा अलिखान उर्फ आदिलशहा (फारुकी राजे) याने आपण गझनीचे वंशज असल्याचे मशिदीच्या 
मागील कोपर्‍यात कोरले आहे. असीरगड आणि खानदेशच्या विजयाचे वृत्त अकबराने तेथेच कोरले 
आहे. (इ.स. १६००) सुडौल आकृतिबंधाच्या अशा बांधणीमुळे तिचा दर्शनी भाग अत्यंत मनोहारी 
आणि चित्तवेधक असा झाला आहे. 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १११९ 


पीरबेन्ना मशीद 

किल्ला की मशीद? 

दुसरी पौरबेन्रा नावाची मशीद ही एक घट्ट बांधणीची मशीद असून तिचे उत्तुंग मनोरे आकाशाला 
गवसणी घालतात. नसीर अदिलशहा यांची कबर अत्यंत साध्या, सुबक बांधणीच्या चौथऱ्यावर असून, 
पर्शियन पद्धतीचे रंगकाम आणि गिलाव्याचे काम चित्त वेधून घेते. 

मोगल साप्राज्यातील दोन क्रमांकाचे हे शहर बागबगीचे, उद्यानांचे शहर म्हणून प्रसिद्ध 
असल्याचे 'ऐन-इ-अकबरी' नोंदविते. कलाकुसर, चांदीच्या तारा आणि सुवर्णतारा गुंफण्याचे सुबक 
काम करणाऱ्या कारागिरांच्या कौशल्याची कमाल दाखविणारे हे शहर होते. 

आदिलखान (१ला) याच्या कारकिर्दीत बऱ्हाणपूर हे वैभवाच्या उच्च शिखरावर होते. 

इ.स. १६१४ मध्ये सर थॉमस रो हा इंग्लंडचा राजदूत (जेम्स १ च्या कारकिर्दीतील) याने या 
शहरास भेट दिली आणि शहाजादा परवेझ या जहांगीरपुत्राची भेट घेऊन तेथे फॅक्टरी काढण्याच्या 
परवान्याचे फर्मान मिळविले. 

विल्यम फीच (१६०८-११) या कारकिर्दीत बुऱ्हाणपूर येथे होता, तो लिहितो - 

“आज किल्ला पूर्णपणे नष्ट झाला आहे पण त्यातील हमामखान्याचा काही भाग उरला आहे. 
तख्त्यावरील नक्षीकाम आणि संगमरवरी फरशीचे सुबक बांधकाम आहे. 

खानखानान बहरामखानाचा मुलगा शहानवाज (शहाजहानचा मेव्हणा) याची विस्तीर्ण आणि 
सुबक बांधणीची कबर आहे. तेथे नवाझखान खानखानान मिर्झा अब्दुल रहिमखान, बहिरामखान हे 
मोगलांचे अधिकारी होते. कबरीच्या मखराचा आकार खरबुजासारखा आहे. 

उतक्रोळी नदीच्या काठी दरवर्षी संत हजरतशहा भिकारी यांच्या दर्ग्याचा उरूस भरतो. 
अहुखाना किंवा मृगठद्यान 

अहुखाना किंवा मृगउद्यान हे तापी नदीच्या दक्षिण तीरावर आहे. त्याला 'बाग ओ जैनाबाद' 
किंवा 'बाग आलमआरा' असे म्हणतात. शहाजहानाची बेगम मुमताज महल ही बुऱ्हाणपुरात वारली. 
तिचे शव अहुखान्यातील एका इमारतीत सहा महिने ठेवले होते. नंतर ते आग्र्‍्याला नेण्यात आले. 
अहुखान्याच्या भोवती संरक्षक भित आहे. 
राजाची छत्री 

तापी नदीच्या किनार्‍यावर बुऱ्हाणपुरपासून ४ मैलांच्या अंतरावर मोहना नदीच्या संगमावर 


मिर्झाराजा जयसिंहाची छत्री औरंगजेबाच्या आदेशाने बांधण्यात आली. दक्षिणेतून परतीच्या वाटेवर 
असताना मिर्झाराजे तेथे वारले होते. 


पाणीपुरवठ्याची योजना 


मूळ बंधारा, सुखा बंधारा, चितहरण तलाव हे बुऱ्हाणपूर शहराच्या उत्तरेस शहरापेक्षा १०० 
फूट उंचीवर असून तेथून १३ हजार फूट मातीच्या नळांची योजना केली आहे. नळाला मध्ये मध्ये 
झरोके ठेवण्यात आले आहेत. सुखा तलावाचे पाणी बगिच्यांना, शाही उद्यानांना पुरविले जात असे. 
आजही या तलावाचे पाणी शहराच्या लालबाग व बहादुरपुरा या विभागांना देण्यात येते. 


११२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


इ.स. १७१६ मध्ये मराठ्यांना बुऱ्हाणपुरची चौथाई मिळाली. वरचेवर लढाया होत राहिल्या. 
आसफ निजाम उल्मुल्क तेथे असताना इ.स. १७३१ मध्ये त्याने शहरास ५॥ मैल परिघाची, ८ 
दरवाजे व १२ खिडक्या असलेली विटांची संरक्षक भिंत बांधली. निजामानंतर पेशवे, (ग्वाल्हेरकर 
शिंदे १७७८) यांनी शहर घेतले. इ.स. १८९७ व इ.स. १९०६ मध्ये शहर उद्ध्वस्त झाले . 

बुऱ्हाणपूर शहराच्या बाहेर नबाबपुरा, बहादुरपुरा, करणपुरा, खुर्रमपुरा, शहाजंगपुरा इ. सतरा 
पुरे मोगलांच्या काळात होते. बहादुरपुरा हा सर्वात श्रीमंत वस्तीचा पुरा होता. सोने, चांदी, हिरे मोती, 
माणके, जडजवाहीर,उंची वस्तू, उंची अत्तरे, उंची वस्त्रे यांच्या श्रीमंत व्यापाराचे हे केंद्र म्हणजे 
लखोपती, करोडोपती, धनाढ्यांची कुबेरनगरी म्हणावी लागेल. सर्व सतरा पुरे लक्ष्मीधरांचे वसतिस्थान 
होते. 


मोगलांच्या मर्मबंधातील ठेव 

या शहराचा शहाजहान बादशहा व औरंगजेब बादशहा यांच्या भावभावनांशी अगदी घट्ट संबंध 
होता. औरंगजेबाचे खानदान तर या शहराशी गुंफले गेले होते. औरंगजेबाची आई मुमताजमहल 
(शहाजहान-पत्नी) ही बाळंतपणात येथेच वारली. तिचे शव ६ महिने 'अहुखाना' येथे ठेवले होते. 
औरंगजबाचा धाकटा भाऊ शहाशुजाची पत्नी येथेच वारली. औरंगजेबाच्या दोन्ही बहिणी 'रोशनआरा' 
आणि 'गोहरआरा' यांचा जन्म इथलाच. औरंगजेबाची दोन मुले आज्जम आणि मुअज्जम हे येथेच 
जन्माला आले. 

औरंगजेबाची प्रथम प्रीती येथेच फुलली. दक्षिणचा सुभेदार म्हणून औरंगजेब बुऱ्हाणपुरला 
थांबला. बुऱ्हाणपूरला मीरखलील हा औरंगजेबाच्या मावशीचा नवरा सुभेदार होता. त्याच्या जनानखान्यातील 
हिराबाई या गुलाम स्त्रीस औरंगजेबाने जेनाबादी बागेत पाहिले व तो तिच्या प्रेमात पडला आणि 
मावशीच्या घरातून तिचे अपहरण केले. औरंगजबाने याच बुऱ्हाणपुरात हिराबाईबरोबर प्रणयाचा धुंद 
आस्वाद घेतला. ६ महिने तो बुऱ्हाणपूरला राहिला. पुढे हिराबाई उर्फ जैनाबादीमहल वारली. तिची 
बुऱ्हाणपुरात कबर आहे. 

अशा या ओरंगजेबाच्या अंतरंगातील चिरंतन आठवणीचे हे बुऱ्हाणपूर शहर फारुकी राजांपासून 
मोगली सप्राटांपर्यत गजान्तलक्ष्मीचे माहेरधर, कला आणि वाणिज्य यांचे कीर्तिस्थान उत्तर आणि 
दक्षिणेस जोडणारे एक नाके म्हणून प्रसिद्ध होते. * 


बुऱ्हाणपुरावर हल्ला 

३० जानेवारी, १६८१ रोजी सरनौबत हंबीरराव मोहित्यांनी अचानक बुऱ्हाणपुरवर झडप 
घातली. बुऱ्हाणपूरला 'खानजहान' हा सुभेदार होता आणि त्याचा सहायक होता काकरखान अफगाण. 
तो जिझियाकर वसुली-अधिकारी म्हणून तेथे राहिला होता. काकरखानकडे फक्त २०० माणसे होती 
तर हंबीररावांची सेना २० हजार स्वारांची होती. त्या स्वारानिशी ७० मैलांची मजल मारून मराठे 
एकाएकी बुर्‍हाणपुरावर चालून गेले. 

बुर्‍्हाणपुरपासून तीन मैलांवर बहादुरपुरा नावाचा पुरा आहे. तो अतिशय संपन्न होता. लक्षाधीश 
असे सराफ सावकार तेथे राहात होते. देशोदेशीचे जिन्नस, जडजवाहर, सोने-नाणे, रत्ने असा लक्षावधी 
रुपयांचा माल तेथील दुकानांतून साठविला होता. तो सर्व मराठ्यांनी लुटला. मराठे अगदी अनपेक्षितरीत्या 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ११३ 


आले. शहराच्या तटबंदीच्या बाहेर बहादुरपुर आणि इतर सतरा पुरे होते. त्यांना मराठ्यांनी घेरले. 
विशेषत: बहादुरपुऱ्यावर इतक्या अनपेक्षितपणे मराठे तुटून पडले की, त्या पुऱ्यातून एक माणूस किंवा 
एक पैसा लोकांना हालविता आला नाही. पुऱ्यात आगी लागून त्यांचा धूर आकाशापर्यंत पोहोचला. 
तेव्हा कुठे बुऱ्हाणपुरचा नायब व शहरातील इतर लोक यांना मराठे आल्याची खबर समजली. 
काकरखानामध्ये मराठ्यांचा प्रतिकार करण्याची शक्‍ती नव्हती. त्याने शहराचे दरवाजे बंद केले आणि 
तट, बुरूज, वेशी इत्यादींचा बंदोबस्त करू लागला. हसनपुरा, शहागंजपुरा, शहाजहानपुरा, खुरमपुरा, 
नबाबपुरा इत्यादी सतरा पुरे शहराच्या तटाला लागून होते. ती जणू काही शहराची केंद्रे होती. प्रत्येक 
पुऱ्यात लाखो रुपयांचा माल सराफ, व्यापारी इत्यादींच्या जवळ होता. मराठयांनी ते सर्व पुरे ताब्यात 
घेतले. त्यांची लूट करून त्यांना आगी लावून दिल्या. काही अब्रूदार माणसांनी आपल्या बायकांना ठार 
मारले आणि ते स्वत: लढत लढत मारले गेले. शहराच्या तटाला लागून असलेले अनेक लोक आपल्या 
बायकापोरांना घेऊन शहराच्या आत पोहोचले. तीन दिवसपर्यंत मराठे नि:शंकपणे पुरे लुटीत होते, 
त्यांना मुबलक लूट मिळाली. अनेक वर्षांची जमिनीखाली पुरलेली संपत्ती त्यांच्या हाती पडली. या 
संपत्तीचा घरमालकांनाही पत्ता नव्हता. ती मराठ्यांनी शोधून हस्तगत केली. '' मराठ्यांनी शिड्या लावून 
तटावर चढण्याचा प्रयत्न केला. शहरातील सर्व मनसबदारांनी वेशी, तट, बुरूज इत्यादी ठिकाणी मोर्चे 
बांधून निकराने मराठ्यांचा प्रतिकार केला. त्यामुळे ते शहरात दाखल झाले नाहीत. मराठ्यांनी सोने, 
चांदी, जडजवाहीर आणि मोल्यवान सामान घेतले. इतर जिनसांची त्यांनी पर्वा केली नाही. त्यांनी 
भांडीकुडी, काचेचे सामान, धान्य, मसाले, वापरलेली वस्त्रे इत्यादी सर्व लुटली होती. पण ती सर्व 
वाहून नेणे शक्‍य नाही म्हणून त्यांनी ते सामान टाकून दिले व नंतर ते निघून गेले. ते गेल्यावर रस्त्यात 
जळलेल्या वस्तूंचा मोठा सडा पडला होता. 
खानजहान हा त्या वेळी औरंगाबादला होता. त्याला ही बातमी लगेच समजली आणि तो 
ताबडतोब फर्दापुरच्या घाटाशी पोहोचला. तेथे तो ३-४ तास थांबला. पण त्यामुळे त्यास येण्यास 
उशीर झाला. तोपर्यंत मराठे चोपड्याच्या मार्गे तडक निघून चार पाच दिवसांत साल्हेरला पोहोचले. 
बादशहा खानजहानावर अतिशय चिडला. 
बुऱ्हाणपुरचे प्रतिष्ठित नागरिक, मौलवी, विद्वान इत्यादींनी बादशहाकडे विनंती केली की, 
'काफरांचा जोर झाला. आमची अब्रू आणि संपत्ती नष्ट झाली. यापुढे शुक्रवारची नमाज बंद पडेल” 
यावर बादशहाने खानजहानाला चिडून पत्र लिहून कळविले को, 'दक्षिणच्या काफरांचा बीमोड करण्यासाठी 
मी स्वत: येत आहे. * 
बुऱ्हाणपुरच्या लुटीसंबंधी औरंगजेबाच्या दरबारच्या १९ फेब्रुवारी, १६८१ च्या अखबारातील 
पुढील उल्लेख सापडतो-* 
'बुऱ्हाणपुराच्या वृत्तपत्रावळून समजले की, शपुसैन्य एकत्र जमून आले, या बातमीमुळे 
खानजहान काकरखान येथे आला होता. त्याने किल्ला बंद करून घेऊन खबरदारी 
बाळगली. शत्रू करणपुर्‍्यावर तुटून पडला. रजपुतांना नि:शस्त्र केले व तीन दिवस 
शहरात राहून ते लूटून गेले.” (जु. २४ सफर १०, शनि.) शके १६०२, फाल्युन 
शु.॥ १२, (१९ फेब्रुवार, १६८१). 


११४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


बुऱ्हाणपुरची लूट ही औरंगजबाच्या अंत:करणास झालेली मोठी जखम होती. त्याने खानजहानला 
बुऱ्हाणपुरच्या सुभेदारीवरून बदलले आणि त्या जागी १ मार्च, १६८१ रोजी ईरजखान यास नेमले. 

बुऱ्हाणपुरची झालेली दुर्दशा पुढे आलेल्या औरंगजेबपुत्र शहजादा अकबर याने त्यास लिहिलेल्या 
पत्रातून कळविली आहे. तो लिहितो, 

*....दक्षिण प्रांताची अशीच दुर्दशा झाली आहे. वास्तविक पाहाता हा विस्तीर्ण दक्षिण प्रदेश 
म्हणजे भूक्रील स्वर्गच होय आणि बुऱ्हाणपूर म्हणजे विश्‍वसुंदरीच्या गालावरचा तीळच होय. पण हे 
शहर आज उद्ध्वस्त होऊन गेले आहे.....' * 


औरंगाबादवर दहशत 

फेब्रुवारो, १६८१ मध्ये मराठ्यांची एक तुकडी औरंगाबाद या शहरात घुसली. औरंगाबाद हे 
शहर दक्षिण सुभ्याची राजधानी. खुद्द औरंगजबाने स्वत:च्या नावाने वसविलेले हे शहर होते. 

निजामशाही अंमलात 'खुजिस्तबुनियाद' यास 'खडकी' हे नाव होते. ते जवळ जवळ बेचिराख 
असे खेडे होते. विजापुरच्या आदिलशाहीतील मलिकंबर हबशी याने फत्तेनगर म्हणून एक ठाणे 
आपल्या धन्यासाठी वसविले. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असल्यामुळे त्याने हर्सूलच्या नदीचा एक कालवा खणून 
आपल्या वाड्यात आणला. गावाजवळ एक तलाव बांधला. यानंतर शहाजादा औरंगजेब यास दक्षिणची 
सुभेदारी मिळाली (सन १६३६). त्याने खडकी येथे हे शहर वसविले आणि त्यास औरंगाबाद हे नाव 
दिले. तलावाच्या काठावर एक वैभवशाली प्रशस्त प्रासाद बांधला. (आलमगिरी महल) अशाच प्रकारची 
घरे बांधण्यासाठी अमीर उमराव व नोकरांना जागा देण्यात आल्या. 

शहाजादा औरंगजेब दोलताबादहून औरंगाबादला राहायला आला व “'आलमगिरी महाल' या 
प्रासादातून दक्षिण सुभ्याचा कारभार पाहू लागला. त्याची अत्यंत देखणी पत्नी दिलरसबानू (रबिया उद्‌ 
दुरानी) ही तेथे वारलो. तिची स्मृती म्हणून तिची कबर तिचा मुलगा आज्जमशहा याने बांधली. आजही 
ती 'बिबी का मकबरा' या नावाने उभी आहे. (इ.स. १६७७) 

फेब्रुवारा, १६८१ मध्ये औरंगाबाद शहरात मराठे अचानक घुसले. ही बातमी बहादुरखानाला 
समजली. औरंगाबादजवळ ३२ (सु. ५२ कि.मी) मैलांवर असलेल्या बाभुळगांव येथे त्याची छावणी 
होती. मराठे अहमदनगर-मुंगी-पैठण या मार्गाने चालून येत आहेत व औरंगाबादवर हल्ला करणार 
आहेत, अशी बातमी समजताच बहादुरखान औरंगाबादकडे निघाला. औरंगाबाद शहराच्या बंदोबस्ताच्या 
कामगिरीवर राजा अनुपसिंह हा होता. मराठ्यांचे सैन्य बाईपुरा व सातारा या खेड्यांजवळ आले. 
अनुपसिंह हा तयारीला लागला; पण मराठ्यांच्या सैन्यावर चालून जाण्याचे त्याचे धाडस होईना. 
मराठ्यांनी लुटालूट सुरू केली, पण बहादूरखान येऊन पोहोचला आणि मराठे माघारी फिरले. 
बहादुरखानाने जसवंतसिंहाच्या तलावाच्या काठावर आपला तळ दिला. 

भीमसेन सक्सेना म्हणतो - 

“मी मध्यान्हाच्या वेळी औरंगाबादमध्ये दाखल झालो. मला जे दृश्य दिसले ते विलक्षण होते. 
लोकांनी आपापल्या घराचे दरवाजे बंद केले होते. ते आपापल्या वाड्यात तयार होऊन उभे होते. 
बाजारात आणि गल्ल्यांतून एकही माणूस दिसत नव्हता. कोतवालीच्या ओट्यावर मला फक्त तीन 
शिपाई बसलेले आढळले. माझा चुलतभाऊ हरराय आणि इतर नातवाईक हे औरंगाबादमध्ये होते. 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ११५ 


माझ्या येण्याने ते निश्‍चित झाले.' 

पावसाळा आला म्हणून बहादुरखान हा औरंगाबादमधील जुन्या राजवाड्यात राहू लागला. (त्या 
भागास 'कुहना' असे म्हणतात.) मराठयांची धामधूम पाहता औरंगाबाद शहराभोवती तट बांधावा अशी 
बादशहाने आज्ञा केली. ते काम बहादुरखानाने हाती घेतले.“ 

१७ व्या शतकातील उत्तरार्धात फ्रेंचांनी मद्रासच्या दक्षिणेस पाँडेचरी येथे वखार घातली. त्या 
वखाराचा प्रमुख फ्रान्सिस मार्टिन होता. इ.स. १६७० ते १६९४ पर्यंत ही वखार होती. राजापूर 
येथेपण त्यांची वखार होती. इ.स. १६७० ते इ.स. १६९४ काळातील घटनांच्या नोंदी त्याच्या 
दैनंदिनीतून समजतात. फ्रेंच डायर्‍यांचे भाषांतर डॉ. सुरेद्रनाथ सेन यांनी केले आहे त्यांतून औरंगाबाद 
शहराची हकिकत समजते. जुलै, १६८१ च्या दैनंदिनीत औरंगाबाद शहरासंबंधी तो लिहितो-* 

“ऑरंगाबाद हे नवीन शहर आहे. ते एक भरपूर वस्तीने गजबजलेले शहर आहे. माझ्या माहिती- 
प्रमाणे ह्या शहरात एकच प्रेक्षणीय वास्तू आहे. ती म्हणजे मोगल बादशहा औरंगजेब हयाचा मुलगा 
आज्जम याने बांधलेला महाल. (हा संदर्भ बिबीच्या मकबर्‍याशी जुळतो). शहराला लागून मोठे तळे 
आहे. आमच्या कानावर बातमी आली ती अशी की, ऑरंगजेबाचा दूधपाऊ बहादुरखान (औरंगाबादचा 
सुभेदार) याने घोडदळासहित ह्या तलावाच्या काठी तळ दिला होता. संभाजीराजांची आक्रमणे थोपवून 
धरावीत हा त्याचा उद्देश होता. दक्षिणच्या सुभ्यांतून चौथाई वसूल करण्याची संभाजीराजांची मोहीम 
होती. आपल्या नियंत्रणाखाली चोथाईच्या दृष्टीने त्यांनी दक्षिणच्या सुभ्याचा काही भाग आणला होता. 
ज्यांनी चाथाई नाकारली ती गावे संभाजीराजांचे सँन्य लुटून उद्ध्वस्त करी. अशी अफवा पसरली होता 
कौ, बहादुरखान व संभाजीराजे ह्यांचे संगनमत झाले आहे. त्यामुळे संभाजीराजे ही रक्‍कम गोळा करीत 
त्याचा काही भाग बहादुरखानाच्या वाट्याला येत असे. बहादुरखान हा अत्यंत लोभी असल्याचे 
जगजाहीर होते. त्यामुळे अशा अफवांमध्ये भर पडली असावी. खाफीखानानेसुद्धा बुऱ्हाणपुरच्या 
लुटीच्या वेळी बहादुरखानाने येण्यास उशीर केला होता असे म्हटले आहे. तसेच त्याने मराठ्यांकडून 
लाच घेतल्याची शंका होती असे म्हटले आहे. 

मार्टिन पुढे म्हणतो की - इ.स. १६७० मध्ये सुरतहून मछलीपट्टणला जाताना आम्ही ओरंगाबाद 
आणि बीदर या मार्गाने गेलो होतो. त्या वेळची ह्या प्रदेशाची स्थिती आणि आत्ताची स्थिती यात महदंतर 
पडले होते. ऑरंगाबाद आणि बीदर या दोन्ही प्रदेशांत काही बंदिस्त गढ्यांची गावे सोडल्यास सगळा 
प्रांत उद्ध्वस्त दिसत होता. येथील जमीन जगातील सुपीक म्हणून नावाजलेली आहे. पूर्वी हा भाग 
माणसांनी गजबजलेला असे. आता फ़क्त अर्धा भाग शेतीखाली आलेला दिसला. आम्हाला अशी 
कित्येक गावे दिसली की ज्यात एकही माणूस दिसत नव्हता. १० ऑगस्ट रोजी आम्हाला असे समजले 
की, संभाजीचे सैनिक या रस्त्यावर पसरले आहेत आणि ते सर्व प्रवाशांना लुटीत आहेत. १ २तारखेस 
आम्हाला असे कळले की, नवापुरपासून तीन तासांच्या अंतरावर एका लहान किल्ल्यापाशी संभाजीच्या 
सैनिकांनी तळ दिला आहे तेथून ते बाहेर पडून चहूकडे आक्रमण करीत. १ २तारखेला पाऊस पडत 
होता. एका जंगलापासून बाहेर पडल्यावर दोन टेकड्यांच्या मध्ये बरेच तंबू उभारलेले दिसले. मला 
वाटले, संभाजीचे सैनिक असावेत.... कपुर नावाच्या गावाला मी आलो तेथे सराईकडे गेलो, खोलीत 
जातो ते कमरेपर्यंत पाणी होते. तेथील अधिकाऱ्यांनी माझे स्वागत केले. गव्हर्नरने मला कळविले की, 
दोन पठाण व्यापारी संभाजीच्या तावडीत सापडले. संभाजीच्या सैनिकांनी त्यांचे सर्वस्व हरण केले..... 


११६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


मार्टिनच्या या दैनंदिनीवरून औरंगाबाद शहर, त्याचा परिसर, तेथील नैसर्गिक परिस्थिती, 
पावसाचे प्रमाण, औरंगजेबाच्या सैन्याची गेरशिस्त, अधिकाऱ्यांचा लाचखाऊपणा, व्यापाऱ्यांची असुरक्षिततेची 
भावना इत्यादी गोष्टींचा बोध होतो. 
औरंगजेब-दरबारातील १३ मे १६८१ च्या अखबारातून याची माहिती मिळते - 
जु. २४ जवल ४, शुक्रवार 
खानजहान बहादुरांचा अर्ज डाक चौकीने आला. लुत्फुलाखानाच्या मार्फतीने नजरेखालून गेला. 
लिहिले होते को, 
गनिमाची फोज ऑरंगबादच्या भोवतालचा प्रदेश लुटण्यासाठी आली होती. म्हणून 
खानजान मुजफ्फरखान, रणमस्तखान, दाऊदखान वगेरे बादशाही लोक स्वार होऊन 
तेथे पोहोचले. लढाई झाली. बादशाही सुदैवाने त्यांनी शत्रूचे पंधराशे लोक मारले व 
अनेकांना जखमी केले. त्यांनी पळ काढला. बादशाही फत्ते झाली. त्यांनी लुटलेले 
सामान परत आणले. शत्रूचे लोक पळून गेले. मुजफ्फरखानाने फॉजेसह त्यांचा 
पाठलाग केला. जे बादशाही लोक जखमी झाले व ज्यांनी कष्ट केले त्याबद्दलचा 
अर्ज बादशहांकडे पोचेल.'* 
सुलतान अकबर यानेसुध्दा औरंगजेबास लिहिलेल्या पत्रातून बुऱ्हाणपुरच्या दुर्दशेचे जे वर्णन 
केले आहे, त्यातच औरंगाबादची अवस्था एका ओळीत वर्णन केली आहे, ती अशी - 
'औरंगाबाद' हे शहर आपल्या नावाने वसविण्यात आले आहे. पण शत्रूच्या सैन्याच्या आघाताने 
ते पाऱ्यासारखे अस्थिर झाले आहे.'' 
बुऱ्हाणपूर आणि औरंगाबाद यांची अशी धूळधाण उडाली ! 


नळदुर्ग 

एप्रिल, १६८१ मध्ये मराठ्यांचे सैन्य नळदुर्गाजवळ घिरट्या घालत होते. नळदुर्ग हा अतिशय 
मजबूत असा विस्तीर्ण तटबंदी असलेला किल्ला मराठवाड्यातील सध्याच्या धाराशिव जिल्ह्यात 
सोलापूर-हेद्राबाद या राजरस्त्याच्या एका बाजूस बोरी नदीच्या काठी असून प्रवासात त्याच्या विस्तीर्ण 
स्वरूपाचे दर्शन घडते. हा किल्ला समुद्रसपाटीपासून ६७.५६ मीटर उंचीवर १०३ एकर जमिनीवर 
असून त्यास १ १४ बुरूज आहेत. चालुक्य-बहामनी-आदिलशाही आणि इ.स. १६१७ पासून औरंगजेबाकडे 
असलेल्या या किल्ल्यास आदिलशहा (अबुलमुजफ्फर) याने 'शहादुर्ग' हे नाव दिले होते. पुढे पेशवाईत 
व नंतर हैद्राबाद संस्थानात हा किल्ला होता. नवाबुरूज, उपळीबुरूज, पाणीमहाल, जामामशीद व काही 
तोफा इ. गोष्टी आजही या किल्ल्यात पाहाण्यास मिळतात. “पाणीमहाल' हे किल्ल्याचे वैशिष्ट्य आहे. 
त्यामुळे किल्ल्यास पाणीपुरवठा करण्याची एक सोय होती.विजापूरच्या इब्राहिम अदिलशहाने बोरीनदीला 
किल्ल्यात वळविले आणि तिच्या पात्रात भिंत बांधून धरण तयार केले. त्यासच “पाणीमहाल' असे 
म्हणतात. १०० फूट (सु. ३४ मी) उंच व १०० (सु. ३४ मी) रुंद अशा, २७४.३२ मीटर लांब 
असलेल्या या पाणीमहालावरून दोन मोठे धबधबे असून २०० फूट उंचीवरून धरणातील पाणी खाली 
पडते. हे दोन धबधबे नर व मादी या नावांनी ओळखले जातात. उपल्या बुरुज हा १५० फूट उंचीचा 
असून त्यावर एक तोफ आहे. बुरुजाच्या मागे विहीर आहे. 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ११७ 


नळदुर्ग किल्ल्याची नोंद, चालुक्य राजा कीतिवर्मन याने हा किल्ला इ.स. ५३७ मध्ये नळराजवटीतून 
जिंकला अशी आहे. या किल्ल्याच्या महालाची लांबी १०० फूट (सु. ३४ मी) असून त्यात एक 
फारशी शिलालेख आढळतो. त्यातील खालील वचने पहा. “या महालात मित्रत्वाच्या दृष्टीने पाहिल्यास 
डोळे दिपून जातील आणि शत्रृत्वाच्या दृष्टीने पाहिल्यास डोळ्यांपुढे अंधार येईल.' हा किल्ला अजिंक्य 
समजला जात असे. 

मार्च १६८१ मध्ये मराठे नळदुर्ग किल्ल्याभोवतालचा प्रदेश लुटण्यासाठी गेले. नळदुर्गाच्या 
किल्लेदाराने त्यांच्याशी सामना दिला. ते पळून गेले. किल्ल्यातील दारू व बाण खर्ची पडले. 

खानजहानबहादुरखानाने रणमस्तखानास मराठ्यांच्या प्रतिकारासाठी पाठविले. नळदुर्गापासून 
६मैलांवर (सु. १० किमी) लढाई झाली. बरेच मराठे आणि मोगल सैनिक कामी आले. '' 

बुऱ्हाणपूर लुटून अचानक औरंगाबादवर धडक देणे, सोलापूर-नळदुर्गाकडे धुमाकूळ घालणे 
म्हणजे एकाच वेळी शत्रूस हेराण करून, त्याची युद्धाची तयारी हाणून पाडणे, हे युद्धशास्तरातील एक 
तंत्र संभाजीराजांनी यावेळी अवलंबिले. एकाच वेळी भौगोलिकदृष्ट्या दूरवरच्या ठिकाणांवर हल्ले 
करून शत्रूची ताकद विभागली. आक्रमण आणि बचाव, कमीत कमी हानी आणि जास्तीत जास्त 
फायदा हे गनिमी युद्धतंत्र संभाजीराजांनी सुरुवातीपासून योजले. 


कर्नाटकातील हालचाली 


शहाजीराजे हे आदिलशाहीत सरदार होते. त्यांची जहागीर त्यांच्या पश्चात्‌ त्यांचे पुत्र एकोजीराजे 
सांभाळीत होते. शिवाजीमहाराजांनी कर्नाटक मोहीम केली, तीत त्यांनी तंजावर, जिंजी, वेलूर, 
होसकोट, दोडूबाळापूर हे प्रदेश काबीज केले. कर्नाटकप्रांतात जिंजी येथे महाराजांनी आपले एक 
निष्ठावंत सेवक रघुनाथ नारायण हणमंते यांना सुभेदारी देऊन त्यांच्यावर त्या प्रदेशाचा कारभार 
सोपविला होता. शिवाजीमहाराजांच्या महानिर्वाणानंतर संभाजीराजांना राज्य मिळू नये व राजारामाचे 
मंचकारोहण करण्याचा जो कट झाला त्यात रघुनाथपंतांचे नाव असल्याच्या संशयावरून त्यांना 
संभाजीराजांनी अटक केली. 

हरजीराजे महाडीक व शामजी नाईक पुंडे यांना कर्नाटकाचा कारभार सांगितला... (१५ मार्च ते 
९ एप्रिल, १६८१) त्यास सुमारास हरजीराजे महाडीक, शामजी नाईक पुंडे, जेताजी काटकर, दादाजी 
काकडे आपले काही सैन्य घेऊन कनटिकात गेले.'* 
जनार्दनपंतांना अटक : 

एफ्‌. मार्टिन हा पाँडेचरीचा फ्रेंच अधिकारी आपल्या या दैनंदिनीत कर्नाटकमधील हालचालींसंबंधी** 
लिहितो - 

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर १६८० : संभाजीराजांच्या अधिकाऱ्यांनी संभाजीराजे 'राजा' झाल्याचे मान्य 
केले असले तरीसुद्धा नवीन राजाने छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या वेळच्या ब्राह्मण मुत्सद्‌द्यांना कैदेत 
टाकले आहे. यात कर्नाटकातील मुख्य राज्यपाल रघुनाथ नारायण हणमंते यांचे बंधू जनार्दनपंतपण 
आहेत. छत्रपती शिवाजीमहाराजांना अनेक विजय मिळवून देणाऱ्या आणि सुयश प्राप्त करून देणाऱ्या 
अत्यंत महत्त्वाच्या व अनुभवी अधिकाऱ्यांना कैद करणे हे संभाजीराजांच्या प्रशासनास चांगले नाही. 


११८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


______-[.->>:..:.....हहहहह्हहल्ल्ल्ल््ल्ल्लट 


इ.स. १६८१ च्या सुरुवातीस परिस्थिती वेगळी झाली. राज्यपाल (गव्हर्नर जनरल) रघुनाथपंत 
यांनी मला त्यांचा कान दुखत असल्याचे सांगितले व भारतीय, डच व इंग्लिश सर्जन यांचा सल्ला 
विचारण्यास सांगितले. तथापि त्या डॉक्टरांकडून इलाज झाला नाही. मी, डॉ. मान्सपेटीबोयस यास 
९ जानेवारी, १६८१ रोजी पाठविले तो १२ तारखेस परत आला. मी जिंजीच्या बाहेर १० तारखेपासून 
ताटकळत होतो, कारण नगराचे दरवाजे पूर्णपणे बंद होते. काहीतरी गडबड झाली होती. 

जिंजीचा किल्लेदार व ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना राज्यपाल (रघुनाथपंत) यांना अटक करण्याबाबत 
हुकूम झाला आहे. थोडेसेच अधिकारी तेथे हिंदूंचा पोंगळ नावाचा सण साजरा करण्यासाठी जमले 
आहेत. त्यामुळे काही संशय येत नाही. रघुनाथपंत हणमंते यांचे निवासस्थान सैन्याने घेरले असून 
त्यांना अटक करण्याचा सुभेदाराने आदेश दिला आहे. तथापि अजून ते घडले नाही कारण ते 
जिंजीकडे येणाऱ्या सैन्याच्या तुकडीची वाट पाहात आहेत. 

आम्हास असे समजते की, राज्यपालास अटक करण्याचे कारण को, त्याने गोवळकोंड्याच्या 
राजाशी काही हिंदू राजपुत्रांद्रारे आपण या भागाचे स्वामी होण्याची गुप्त मसलत केली आहे असे 
संभाजीराजांना समजले आहे. त्यांनी आपल्या ३ वर्षांच्या कारकिदींत केलेल्या ६ लाखांपेक्षा अधिक 
रकमेच्या अपहारामुळे हे घडल्याचे त्यांच्या शत्रूंनी खोट्या कंड्या पिकविल्याचे समजले. 

त्यांना तुरुंगात टाकले नाही, त्यांना नजरकैदेत ठेवले आहे. त्यांचेबरोबर त्यांचा कुटुंबकबिला 
आहे. तथापि त्यांच्या भोवती सैनिकांचा पहारा आहे. 

फ्रेंच सर्जनने दुसऱ्यांदा भेट देऊन त्यांना त्यांचे दुखण्यातून बरे केले. यावेळी संधीचा फायदा 
घेण्याचा एकोजीराजांचा विचार असल्यामुळे संभाजीराजांचे अधिकारी त्यांवर लक्ष ठेवून आहेत. 


शहाजादा अकबराचे बापाविरुद्ध बंड 


रजपूत राज्ये - राजपुतान्यात सात हिंदू व एक मुसलमान राजवंश होता. मुख्य १८ राज्ये होती. 
हिंदूंचे गुृहिल (शिसोदिया), चोहान, राठोड, कछवाह, जाट व भाला हे वंश होते. सर्वात प्राचीन 
मेवाडचा गुहिलवंश. एकाच भूमीवर अविच्छित्र स्वरूपात १३५० वर्षे राज्य करणारा असा राजवंश 
'मारताच्याच नव्हे तर जगाच्या इतिहासात नाही. 
औरंगजेबाचा उदयपूर, मेवाड खालसा करण्याचा मनसुबा 
वरील सर्व राजे हे मोगलांचे मांडलिक असून त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व होते. विशेषत: उदयपुरच्या 
राजास ते अधिक प्रमाणात होते. उदयपूरचे राजघराणे इ.स. ५६८ च्या दरम्यान पासून आजतागायत 
स्वतंत्र असून पराक्रमी राणासंग त्याच वंशातला होता. पुढील काव्यपंक्ती पहा - 
इब्राहीम पूरब दिसा न उलटे। 
पशचम मुदाफर न है प्रयाण। 
दखणी महंमद साट न दौडे। 
सांगो दामण बहू सुलतान। - ठाकूर भूरासिंह शेखावत (महाराणा-यश-प्रकाश) 
महाराणाप्रतापपण त्याच वंशातला. इतर रजपूत राजे आपल्या मुली मोगल बादशहास देत होते, 
तथापि हा गुहिल आपले स्वत्व टिकवून होता. शिवाय उदयपूरच्या राजाची स्वतंत्र नाणी होती. मोगल 
दरबारात हजर राहाण्याची त्यांच्यावर सक्ती नव्हती. उदयपूर राज्यात गोवधबंदी होती ही गोष्ट औरंगजेबास 


स्सथ्कास्नीराजजा १३१ 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ११९ 


खपत नव्हती. त्यासाठी उदयपूर राज्य खालसा करण्याचा त्याने मनसुबा केला. शहजादा अकबराला 
त्याने त्या कामी नेमले. गोवधबंदी उठविणे आणि देवळांचा नाश करून मशिदी बांधणे, शरियत 
कायदा पढणे आणि काजीचा अधिकार मान्य करणे या सर्व गोष्टी पाळण्याची औरंगजेबाने मागणी 
केली. अन्यथा युद्धास तयार होण्यास सांगितले. 

या सर्व मागण्या या गुहिलवंशीचा राणा मान्य करणे शक्‍य नव्हते. औरंगजेबाच्या युद्धाच्या 
आवाहनाला सामोरे जाण्याचे त्यांनी ठरविले. 

मारवाडचा राजा राणा जसवंतसिंह राठोड हा पेशावर येथे अफगणिस्तान मोहिमेवर होता. तो तेथे 
१० डिसेंबर, १६७८ रोजी वारला. त्याचा मुलगा अजितसिंह हा अल्पवयी होता. त्यास मेवाडचा 
उत्तराधिकारी होण्याचा हक्क होता. औरंगजेबाने मेवाडचे राज्य खालसा करण्याचे ठरविले आणि स्वत:च्या 
मर्जीतील लाचार इंद्रसिंह यास मेवाडचा राजा म्हणून ठरावाला मान्यता दिली. जसवंतसिहांची पत्नी व 
दोन मुले परत येताना त्यांना मध्येच सिंधू नदीच्या तीरावर मोगली सैन्याने गाठले. तथापि त्यांना कडा 
प्रतिकार झाला. जसवंतसिंहाच्या सैन्याचा पराभव झाला. तथापि राणी व मुले जोधपुरास सहीसलामत 
पोहोचविण्याची मोठी कामगिरी दुर्गादासाने (जसवंतसिंहाच्या दिवाणाचा मुलगा) केली. जसवंतसिंहाची 
राणी ही शहाजहानाची मुलगीच. शहाजहानाच्या एका रजपूत पत्नीची ती लेक. त्यामुळे औरंगजेबाची 
ती तशी सावत्र बहीणच होती. जोधपूरला आल्यावर तिने आपला मोठा मुलगा अजितसिंह यास गादीवर 
बसविले आणि दुर्गादासावर सर्व जबाबदारी सोपविली. राजा राजसिंह याने तिला सर्वतोपरी मदत केली 
व सर्व रजपूत राणे एकत्र आले. औरंगजेबाच्या जिझियाकरास लोक कंटाळले होते. सर्व हिंदू रजपुतांनासुद्धा 
जिझिया भरावा लागत होता. या पूर्वीच्या मोगल बादशहांनी रजपूत राजांचे सामर्थ्य ओळखून त्यांच्याशी 
नेहमी समजुतीचे आणि सहानुभूतीचे धोरण स्वीकारले होते. परंतु औरंगजेबाने रजपुतांवरही जिझियाकर 
लादला होता. एकत्र आलेल्या रजपुतांच्या सामर्थ्याची औरंगजेबास जाण होती आणि म्हणून त्याने 
रजपुतांचा पूर्ण नायनाट करण्याचा घाट रचला. शहाआलम, शहजादा अकबर, इतर सरदार आणि 
स्वत: जातीने रजपुतांचे बंड मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. जवळ जवळ सव्वा वर्ष हा सामना चालू 
होता. शेवटी ओरंगजेबाने स्वत:कडे नेतृत्व घेऊन उदयपूरवर हल्ला करण्याचे ठरविले त्यास प्रत्युत्तर 
म्हणून उदयपूरचा राणा राजसिंहाने सर्व रजपुतांना जिझिया कर न भरण्याचे आणि औरंगजेबाशी सामना 
करण्याचे आवाहन केले. 

निकोलाय मनुचीने या संबंधीची हकिकत लिहिली आहे, ती अशी- 'राजा जसवंतसिंहाचा मृत्यू 
ह्या घटनेचा औरंगजेबाने हिंदूंवर अधिक जुलूम करण्यासाठी उपयोग करून घेतला. हिंदूंचे रक्षण करील 
असा प्रबल राजा कोणीही राहिला नव्हता. औरंगजेबाने हिंदूंवर जिझियाकर बसविला. प्रत्येकाला हा कर 
द्यावा लागत असे. काहींना अधिक तर काहींना कमी. या जिझियाकराचे वार्षिक प्रमाण मोठ्या 
व्यापार्‍यांच्या बाबतीत प्रत्येकी साडेतेरा रुपये तर मध्यमवर्गीयांकरिता प्रत्येकी सव्वासहा रु. असे. आणि 
गरिबांसाठी साडेतीन रुपये असे होते. हा कर पुरुषांना भरावा लागे. मुलांना चौदा वर्षांनंतर हा लागू होई. 

औरंगजेबाची जिझियाकर बसविण्याची दोन कारणे होती, ती अशी - 

(१) मोहिमेवरील खर्चामुळे ओरंगजेबाचा खजिना रिकामा पडला होता. 

(२) दुसरे कारण असे की, हिंदूंना त्याला जबरीने मुसलमान करावयाचे होते. 


१२० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


जिझिया कर वसूल करणारे अधिकारी हिंदूंचा अपमान करीत आणि त्यांच्यावर सक्ती करीत. कर 
देता न आल्यामुळे आणि अपमानातून सुटण्यासाठी अनेक हिंदूंनी मुसलमानी धर्माचा स्वीकार केला. 

जसवंतसिंहाच्या राणीला औरंगजेबाशी वैर पत्करायचे नव्हते. जास्तीत जास्त समझोता करावयाचा 
होता. औरंगजेब त्यासाठी तात्पुरता तयारही होता. 


निकोलाय मनुची म्हणतो त्याप्रमाणे दुसर्‍यांना उपद्रव करणे आणि त्यांच्याकडून उपद्रव करून 
घेणे यासाठीच ऑरंगजेब बादशहाचा जणू जन्स झाला होत. 


आपला सुभेदार काश्मिरलगतच्या तिबेटी प्रदेशातील काफरांच्या विरुद्ध यशस्वी मोहीम करतो 
आणि आपण मात्र हिंदूंच्या प्रमुख उदयपूरच्या राजास नेस्तनाबूत करू शकत नाही, हे शल्य औरंगजेबास 
बोचत होते. युद्धाला काहीतरी निमित्त असावे म्हणून औरंगजेबाने काही मागण्या केल्या. त्यांपैकी एक 
मागणी अशी होती की, उदयपूरकरांनी आपली मुलगी बादशहाच्या मुलाला द्यावी, गोवधबंदी उठवावी, 
देवळांचा नाश करावा व मशिदी बांधव्यात, शरियत कायदा पढावा आणि काजीचा अधिकार मान्य 
करावा. इत्यादी गोष्टी औरंगजेबाने रजपुतांपुढे ठेवल्या आणि हे शक्‍य नसेल तर युद्धाच्या आव्हानाला 
सामोरे जावे असे कळविले. 

औरंगजेबाने बंगालहून शहजादा आज्जमला बोलावून घेतले. त्याच्या साह्यार्थ दिलेरखानास 
मुलतानच्या सुभ्यावरून बोलावून घेतले. गुजरातच्या सुभेदाराला तिकडून हल्ला करण्यास सांगितले. 
उदयपूरचा राणा समजुतीने वागत होता. पण आपले मूळ हक्कच डावलण्याचा औरंगजेबाचा डाव 
त्यास पसंत नव्हता. 

मनुची म्हणतो,'औरंगजेबाने उदयपूरच्या राज्यावर मोहीम करण्यासाठी आपले साप्राज्य पणाला 
लावले. यामुळे लोकांना विस्मय वाटला. आपल्या पराक्रमी पूर्वजांनी घालून दिलेल्या परंपरेचे रक्षण 
करण्यात हिंदू किती दृढ आहेत हे या हकिंगतीवरून वाचकांना समजून येईल.' 

उदयपूर चहुकडून वेढले गेले. शहाआलम दक्षिणेकडून मेवाडमध्ये घुसला. आज्जम बंगालमधून 
मेवाडच्या दक्षिण बाजूस आणि अकबर व औरंगजेब उत्तरेकडून अजमेरकडून आले. उदयपूरची जनता 
घरे-दारे सोडून डोंगरात दडून बसली. वाड्यांमध्ये कडक बंदोबस्त ठेवला. रजपुतांनी युद्धाचे डावपेच 
आणि सैन्यरचना इतकी सुबद्ध केली आणि औरंगजेबास एका खिंडीत गाठून त्याच्या दोन्ही बाजूच्या 
वाटा बंद केल्या. तरीसुद्धा राण्याने त्यास वाट मोकळी करून दिली आणि आपल्याशी समझोत्याने 
वागावे व युद्ध थांबवावे म्हणून विनंती केली. तथापि औरंगजेब अधिकच चिडला आणि त्याची धर्मांध 
वृत्ती अधिकच भडकली आणि उदयपूरमधील तीन देवळे आणि आसपासची १७३ देवळे उद्‌ध्वस्त 
करण्यात आली. 

उदयपूरच्या राण्याने बादशहास विनंती केली की, तुम्ही या राज्यांतून निघून जा आणि राज्यात 
शांतता नांदू द्या. परंतु औरंगजेबाने त्याची विनंती धुडकावून लावली आणि मुले आणि सेनाधिकारी 
यांना उदयपूर राज्यात खोलवर जाण्यास सांगितले. उदयपूरच्या डोंगराळ भागात फिरणे महाकठीण काम 
होते. ओरंगजेबाचे सैन्य रजपुतांनी सहज गारद केले असते. ते औरंगजेबाला मुळीच भीत नव्हते. 

औरंगजेबानेही ही मोहीम घट्ट करण्याचे ठरविले. गाई मारण्याचा हुकूम दिला आणि औरंगजेब 
अजमेरला गेला. त्याच्या सैनिकांनी गुजरात आणि माळवा यांत धुमाकूळ घातला. 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १२१ 


शहजादा अकबराचा फितवा 

शहजादा मोहंमद अकबर - औरंगजेबाची पहिली पत्नी दिलरसबानू ऊर्फ रबिया ठद्‌ दुराणी 
तिची ५ अपत्ये, १) झेबुत्रिसा, २) झितुत्रिसा, ३) झेब्दतुत्रिसा, ४) मोहंमद आज्जम आणि 
५) मोहंमद अकबर. 

मोहंमद अकबराचा जन्म ११ सप्टेंबर, १६५७ मध्ये म्हणजे संभाजीराजांच्या जन्मानंतर ४ 
महिन्यांनी झाला. संभाजीराजांच्या मातोश्री सईबाई लहानपणीच ते सव्वादोन वर्षाचे असताना वारल्या. 
तर मोहंमद अकबराची आई दिलरसबानू त्याच्या जन्मानंतर अवघ्या एका महिन्याने वारली. आईविना 
पोरक्या झालेल्या आपल्या मुलावर औरंगजेबाचे विशेष लक्ष होते. त्याने त्याला अतिशय लाडाने 
वाढविले. मोठा झाल्यावर त्याच्यावर युद्धआघाड्या सांभाळण्याची जबाबदारी टाकून युद्धशास्त्राचे आणि 
राज्यकारभाराचे धडे दिले. बाप-लेकांचे अतिशय विश्‍वासाचे संबंध प्रस्थापित झाले. अकबरास बादशहाने 
प्रथम आठहजारी मनसबदारी दिली आणि नगाऱ्याचा मान दिला. इ.स. १६७६ मध्ये त्याचे दुसरे लग्न 
झाले व लगेचच त्याला माळव्याची सरसुभेदारी मिळाली. नंतर लगेचच वर्षाने तो लाहोरचा सुभेदार 
झाला. इतक्या ठिकाणी अनुभव घेऊनसुद्धा तो युद्धशास्त्रात फार नैपुण्य मिळवू शकला नाही. त्यानंतर 
औरंगजेबाने त्याला एक महत्त्वाची कामगिरी सांगितली."* 

१६ जानेवारी, १६८० ला अकबराला चाळीस हजारांची मनसब देऊन उदेपूरला रजपुतांचा 

बंदोबस्त करण्यास पाठविले. चितोडवर हल्ला करण्याचा हुकूम देण्यात आला.'"* 

अकबर हा धीट आणि शूर म्हणून प्रसिद्ध होता. पण तो मनाने कमकुवत होता. त्याच्या मनाच्या 
कमकुवतपणाचा फायदा घेण्याचे रजपुतांनी ठरविले. त्यास दिल्लीचा बादशहा करण्याचे आश्‍वासन दिले. 
पूर्वी अकबर बादशहाने जसे रजपुतांशी संबंध ठेवले होते तसे तुम्ही अकबर या नावे जन्मास आला 
आहात, तर रजपुतांचे प्रेम संपादन करून आम्हास मदत करा, असे उदयपूरची महाराणी आणि मुत्सद्दी 
दुर्गादास राठोड यांनी ही गोष्ट त्यास पटवून दिल्यावर तो रजपुतांना मिळाला. ही गोष्ट शहाआलमच्या 
हेरांकडून बादशहास समजली; पण त्याचा आपल्या दोन्ही मुलांवर विश्वास नव्हता. त्याने दोन्ही 
मुलांनी जागा सोडू नये म्हणून आज्ञा दिली. ती अकबराने धुडकावून लावली आणि तो बादशहावरच 
चालून गेला. त्याने आपण बादशहा झाल्याचे जाहीर केले. स्वत:ची नाणी पाडली. रजपुतांची पाच 
हजार सेना तयार होती. तिच्या साह्याने त्याने मोगली सैन्यावर चाल केली. बादशहा उदयपूरच्या 
अनासागर या प्रसिद्ध तलावाशेजारच्या वाड्यात होता. औरंगजेबास रजपुतांपुढे आपला निभाव लागणार 
नाही, ही खात्री झाल्यावर अकबराच्या हल्ल्याच्या ठिकाणी दोन-तीन तास अगोदर पत्र लिहिले आणि 
कळविले की, तुझ्याबद्दल लोकांनी मला खोटे वृत्तान्त दिले आहेत. तू मला प्राणाहूनही प्रिय आहेस. 
दुष्ट माणसांनी मला कळविले आहे की, 'तू माझ्याविरुद्ध बंड करीत आहेस.” हे खरे आहे का 2 याचे 
कारण काय > विशेषत: तुम्हा मुलांसाठी ही मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. या वेळी बंड करून 
साप्राज्यात गोंधळ धालतोस हे योग्य नाही. तू या वेळी शांत रहा. राण्यावरची ही मोहीम पार पाडू दे. 
माझे तुझ्यावर किती प्रेम आहे याचे योग्य वेव्ठी प्रत्यंतर येईल. 

यावर अकबराने, औरंगजेबास 'आपण बापाविरुद्ध बंड कसे केले होते अशी विचारणा करून 
आपण या देशातील जनतेचे अधिकार छिनून घेत आहांत म्हणून आता युद्धाला तयार व्हा,' असे 
आव्हान दिले."* 


१२२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


औरंगजेबाचे कपटनाट्य 


औरंगजेब हा अकबरास 'म्यालेला नव्हता. तो भीत होता ते रजपुतांच्या ३० हजार सेनेस आणि 
त्यांच्या अंगी संचारलेल्या रजपुती बाण्यास! औरंगजेबास आता आपले हुकुमी अस्त्र बाहेर काढण्याशिवाय 
गत्यंतर नव्हते. तो कपटनीतिनिपुण तर होताच पण केलेल्या कारस्थानाची अंमलबजावणी करण्यात तो 
चतुर आणि प्रसंगी निष्ठुरपण होता. अकबरास त्याने शहेनशहा होण्याची स्वप्ने रंगवून दिली. अकबराने 
आपले सिंहासन तयार करणे, राज्यारोहण करणे इत्यादी बाबतीत ज्योतिषांकडून लांबणीवरचा मुहूर्त 
सुचविला. ४-८ दिवसांचा अवसर मिळताच औरंगजेबाने सैन्य वाढविले आणि अकबराला पुढे चाल 
करण्याचे आव्हान केळे आणि एक असे पत्र लिहिले कौ, ते त्याच्या हाती न पडता रजपुतांच्या हाती 
पडावे. कारस्थानी पत्राचा मजकूर असा होता - 

तुझ्या आज्ञाधारकपणा मी नेहमीच वाखाणीत आलो आहे. बंडाचे हे ढोंग करण्यात तो स्पष्टच 
दिसला. परंतु आता त्याच आज्ञाधारकपणे हे कार्य पुरे करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी तुझे रजपूत 
सैनिक आषाडीवर ठेवण्यास विसरू नकोस आणि लढाईच्या घाईत त्यांच्यापैकी जितक्या जास्त 
लोकांना ठार मारता येईल तितके ठार मार. मी आणि माझी फाज मिळून इतरांस गारद करू. अशा 
रतीने रजपुतांवर सूड उगवून त्यांचा पुरता बिमोड करू. असे झाल्याने तुझी इच्छा पूर्ण होईल. * 

रजपुतांच्या हाती हे पत्र पडले आणि अकबराकडून आपण फसविले जात आहोत हे लक्षात 
आल्यावर रजपूत त्याला सोडून गेले. अकबर झोपेत होता - उठतो तो सारे शांत...! अकबर एकाकी 
पडला. औरंगजेबाचे कारस्थान यशस्वी झाले. त्यात औरंगजेबावर रात्री हल्ला करण्यास गेलेला तब्बरखान 
मारला गेला. अकबर पळून गेला. उदयपूरच्या डोंगरी मुलखातून दडत दडत त्याला सुरक्षित जागा 
गाठावयाची होती. 

अकबर पळून गेला हे समजल्याबरोबर औरंगजेबाने त्याचा पाठलाग करण्याचा शहाआलम यास 
हुकूम दिला. शहाआलमने अकबरास पत्र पाठवून त्यास शरण येण्याची विनंती केली. पण अकबराने 
त्याच्याकडून चार हजार मोहरा कर्ज फेडण्यासाठी मागून घेतल्या आणि त्यास फसविले. अकबर 
डोंगरात भटकत राहिला आणि अखेरीस त्याने महाराष्ट्राकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या सोबत 
दुर्गादास राठोड होता. जून १६८१ ला औरंगजेबाने रजपुतांशी तह केला आणि युद्ध थांबले. पण 
अकबर महाराष्ट्राकडे कूच करीत असल्याचे त्यास समजले आणि एक नवी समस्या उभी राहाण्याचे 
चिन्ह दिसू लागले. 
शाहजादा अकबर महाराष्ट्राच्या वाटेवर 

शहाजादा अकबर याचा पूर्ण बीमोड झाला होता. त्याच्या बरोबर स्वत:चे आणि रजपुतांचे मिळून 
तीन-चारशेवर स्वार होते. त्याचा लहान मुलगा नीकूसीर आणि दोन मुली बादशहाच्या हाती सापडल्या. 
मोठा मुलगा रजपुतांपाशी राहिला. त्याच्या मुलांचा प्रतिपाळ दुर्गादास राठोड याने केला. महंमद अकबर 
अगदी गोंधळून गेला त्यास काय करावे आणि कुठे जावे हे त्याला कळेना. अवघड डोंगराळ प्रदेशात 
जमीनदारांच्या सहकार्याने तो दक्षिणेच्या दिशेने निघाला. नर्मदेवर अकबरपूर येथे ९ मे, १६८१ रोजी 
त्याने नर्मदा नदी ओलांडली." 

औरंगजेबाने अकबराच्या सर्व वाटा बंद करण्याचे आदेश दिले होते. 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १२३ 


'अकबराच्या बंडाळीमुळे सर्व साप्राज्यात गोंधळ उडाला हे औरंगजेबाने पाहिल्यावर प्रांतातील 
सुभेदारांना त्याने आज्ञा पाठविल्या की, “उत्सव व समारंभ करून बंड मोडल्याचे जाहीर करावे.” या 
काळात अकबर दक्षिणेकडे पळून चालला होता. त्याला पकडण्याचे आणि मारण्याचे पुष्कळ प्रयत्न 
झाले. परंतु काही उपयोग झाला नाही. ** 

बहादुरखानास ही बातमी समजली. मध्यरात्रीच्या सुमारास तो औरंगाबादहून बाहेर पडला (मे, 
१६०१) त्यावरून समजले की, अकबर बागलाणातून नाशिकच्या दिशेने गेला आहे हे समजल्यावर 
बहादुरखान हा नाशकास पोहोचला. तेथे त्याला कळले की, अकबर एक दिवस अगोदर निघून 
नाशिकहून निघून त्र्यंबकेश्‍्वराकडे गेला व तेथून तो कोकणात उतरला. (जून, १६८१). बहादुरखान 
हा निराश होऊन औरंगाबादेस परत आला. बादशहाला कळविण्यात आले की, 'अकबराचा पाठलाग 
करण्यात बहादुरखानाने दिरंगाई केली. त्याने मनात आणले असते तर तो अकबराला पकडू शकला 
असता.' 

नाशिकहून त्र्यंबक, साल्हेरमार्गे तो कोकणात उतरला व पाली या गावी आला. अकबराने ५ जून 
रोजी नर्मदा नदी ओलांडली आणि तो तळकोकणात येऊन पोहोचला. २६ जुलैचे दरम्यान तो कोकणात 
आला. त्याचे बरोबर ४०० स्वार बहुतेक रजपूत आणि काही मुसलमान पायदळ आणि ५० उंट 
एवढाच सरंजाम होता. दुर्गादासाने संभाजीराजांशी संधान बांधले आणि महाराष्ट्रात आश्रय मिळविला. 

भीमसेन सक्सेना आपल्या “तारीखे दिलकुशा' ग्रंथात म्हणतो, 'बादशहाचा तिसरा मुलगा 
अकबर याने दुर्गादास आणि अजितसिंह यांच्या चिथावणीने बादशहाविरुद्ध बंड केले. त्याने रजपुतांचे 
मोठे सैन्य जमविले. बादशहापाशी थोडीच सेना होती. तिचा बीमोड करण्यासाठी तो अजमेरहून बाहेर 
पडला. अकबराने युद्ध न करता पळ काढला. दुर्गादास राठोड याला घेऊन दक्षिणेत गेला.'** 

दक्षिणेस निघतानाच अकबराने संभाजीराजांना ११ मे, १६८१ ला पत्र लिहले, ते असे - 
“सर्व वैभवशाली राजांमध्ये श्रे्ठ, एकनिष्ठ, आमच्या अमर्याद कृपेचा विषय असलेले संभाजी 
यांनी स्वत:ला आमच्या कृपेचे उमेदवार जाणून समजावे कौ, आपल्या राज्यकारभाराच्या 
सुरुवातीपासून आलमगिराचा हा उद्देश होता का, हिंदवासियांची सरसकट आणि पूर्ण दुर्दशा 
करावी. त्याचा हा उद्देश जसवतसिंहाच्या गरत्यूनंतर चांगलाच उघडकीस आला. त्याची राण्यावरील 
(उदयपुरच्या) मोहीम याच उद्देशासाठी होती. सर्व मानवांना परमेश्वराने निर्माण केले आहे. तो 
सर्वाचा रक्षणकर्ता आहे. आम्ही जर बादशहा आहोत तर हिंदुस्थानातील या जमीनदारांच्या 
(रजपूत राजे) नाशासाठी प्रयत्न करणे हे केव्हाही योग्य होणार नाही. या (रजपुतांच्या) बाबतीत 
आलमगिराची वागणूक अमर्याद झाली. माझी खात्री झाली की, या लोकांचा (रजपुतांचा) नाश 
झाला तर हिंदुस्थान काही आमच्या घराण्याच्या हातात राहणार नाही. आपल्या या वारशाचा 
विचार मी केला. रजपूत हे जुन्या काळापासून दोलतीचे हितचिंतक आहेत. त्यांच्यावर मला दया 
आली. राणा राजसिंह आणि दुर्गादास राठोड यांनीही विनंती केली. या सर्व गोष्टीवरून मी 
ठरविले की, आपण स्वार होऊन अजमेरवर चाळून जावे आणि बादशहाबरोबर युद्ध करावे. 
परमेश्वराची काय मर्जी आहे ते दिसून येईल. 
याच सुमारास राण्याचा (उदयपूरच्या) गृत्यू झाला. यामुळे काही दिकसांसाठी हे स्वप्न लांबणीवर 


१२४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


पडले. एका महिन्यानंतर राणा जयसिंह (राजासिंहाचा मुलगा) याने आपल्या बापाने केलेलीच 
विनंती मला केली. पादशहाकुलीखान हा त्याचे राज्य उद्ध्वस्त करण्यासाठी झिलवाऱ्याकडे 
गेला होता. त्याच्याद्वारे जवसिंहाने मला विनंती केली ती अशी, हिंदुस्थानची अब्रू आणि प्रतिछा 
टिकून राहावी अशी तुमची इच्छा असेल तर आम्ही सर्वजण तुम्हाला येऊन मिळण्यास तयार 
या दोन मोठ्या जमातींच्या (शिसोदिया व राठोड) विनंतीवरून मी आपला वारसा (राज्य) 
हस्तगत करण्याच्या उद्योगाला लागलो. मी आलमागिराच्या तळापासून एक कोसावर पोहोचलो. 
त्या वेळी रात्रीचे तीन तास सरले होते. दुसर्‍या दिवशी युद्ध करावे असे ठरले. इतक्यात गृत्यूने 
जणू आपले पाश टाकून त्या नामर्द पादशहाकुलीखानास नेले. पादशहाकुलीखान आलमगिरापाशी 
पोहोचला. त्याच क्षणी आलमगीरने त्याला ठार करविले. या एका गोष्टीमुळे माझा उद्देश निष्फळ 
होणार होता असे नाही. पण शिसोदिया आणि राठोड यांना माझ्याकडे घेऊन येण्यात 
पादशहाकुलीखानने काम केले होते. त्या दोन्ही जमातींना शंका आली को, या प्रकरणात काही 
तरी धोका असावा. या विचाराने त्या जमाती आपापल्या मुलखाकडे निघून गेल्या. यामुळे माझ्या 
लष्करात बेदिली होऊन आमचे सैनिक टिकून राहाण्याऐवजी पळून गेले; आणि वुद्धाचा प्रसंगच 
उद्भवला नाही. त्यामुळे माझ्या कुटुंबियांतील थोडी माणसे घेऊन मी मारवाडात गेलो. दुसर्‍या 
दिवशी रात्री दुर्गादास राठोड हा आपल्या सैन्यानिशी मला येऊन भेटला. तो माझ्याबरोबर 
राहिला. मारवाडात मला दोनतीन वेळां भटकण्याचा प्रसंग आला. माझा पाठलाग करण्याच्या 
कामावर शहजादा मुअज्जम याची नेमणूक झाली होती. त्याच्याने माझा पाठलाग करणे होईना. 
त्याने आपले सेन्य पसरविले आणि मारवाडात ठिकठिकाणे कायम केली. त्यामुळे मी राणा 
जयसिंह याच्या मुलुखात गेलो. राण्याने मला घोडे आणि इतर जिनसा दिल्या आणि 'माझ्या 
राज्यात तुम्ही राहा, अशी त्याने मता विनंती केली. तुमचे शॉर्य आणि मर्दुमकी ही लक्षात 
घेऊन इकडे निघून येण्याचे मी ठरविले. परमेश्‍वरळृपेने जमादिलाच्या महिन्याच्या पहिल्या 
तारखेस म्हणजे (९ मे, १६८१) मी महेश्वर येथे नर्मदा नदी सुखरूपपणे ओलांडली. दुर्गादास 
राठोड हा माझ्याबरोबर आहे. माझ्याबद्दल तुम्ही नि:शंक रहा. परमेश्‍वरळृप्ेने मला राज्य आप्त 
झाले तर नाव माझे आणि राज्य तुमचे असे राहील. आलमगीर हा तुमचा आणि माझा शत्रू आहे 
हे लक्षात घ्या. त्यामुळे आपण दोघांनी मिळून आपले उद्दिष्ट साध्य होईल असे करण्याचा 
निश्‍चय करा. 
हे जग चंचल आणि अस्थिर आहे. फक्त चांगले काम केल्याची कोर्ती टिकून राहाते. हाच मर्दाची 
व मर्दुमकीची कसोटी होय. जास्त काय लिहू? 
शहाण्या माणसांना विशेष सांगण्याची आवश्‍यकता नाही, साधा इषारा पुरे. 
तारीख जमादिल्रावल महिन्याची तिसरी तारीख, हित्री १०९२ (११ मे, १६८१) 
वरील पत्रावरून संभाजीराजांच्या शोर्याबद्दल उत्तरेकडेसुद्धा किती प्रसिद्धी होती हे दिसून येते. 
त्याचप्रमाणे औरंगजेबाच्या धर्माध राजकारणाची त्याच्या मुलाकडून कल्पना येते. 
औरंगजेबाचा सुभेदार खानजहान बहादूर याने कळविले की जमादिलावल महिन्याच्या सात 
तारखेस म्हणजे १६ मे, १६८१ शहजादा अकबर बुऱ्हाणपुरजवळून पुढे रवाना झाला. ** 


प्रकरण चोथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १२५ 


संभाजीराजांकडून उत्तराची वाट बघून अकबराने संभाजीराजांना परत २० मे, १६८१ ला पत्र 
लिहिले. 
(हिंदुस्थानातील त्या राजश्रेछाने (संभाजीने) या माझ्या पत्रांत लिहिल्याप्रमाणे वागावे 
म्हणजे ल्मॉकिक जगात (आणि धार्मिक दृष्टीने) त्याचा सुत्मकिक होईल. यापूर्वी मी 
तुम्हाला एक पत्र पाठविले होते. ते बहुतेक मिळाले नसावे. नाहीतर तुम्ही त्याचे उत्तर 
पाठविले असते. आता मी येऊन पोहोचेपर्यंत तुम्ही पत्रे पाठविण्यात कसूर करू नये. 
त्या एकनिष्ठ राजाची (संभाजी) वार्ता ऐकण्यासाठी मला दीर्घ काळापासून उत्कंठा 
लागली आहे. अधिक काय लिहिणे > तुम्हाला भेटण्याची आतुरता आहे. (२० मे, 
१६८१) 
आपल्या मुलाने आपल्याकडे परत यावे, रानावनांतून व डोंगर-दर्‍यांतून भटकू नये यासाठी 
औरंगजेबाने त्याला पत्रे लिहिली. त्यांपैकी दोन पत्रे आणि त्यांना अकबराने दिलेले उत्तर ही खाली दिली 
आहेत. 
पत्र पहिले - 
माझा प्रिय पुत्र माझ्या काळजाचा भाग, माझ्या ग्राणासमान असलेल्या मोहंमद अकबर याने 
माझ्या कृपेची आशा धरून जाणावे का, माझ्या सर्व मुलांपेक्षा मी तुला अधिक प्रिय मानतो. या 
गोष्टीला परमेश्‍वर साक्षी आहे. पण दुदैव तुझे, त्या सैतान रजपुतांच्या सल्ल्याला बळी पडून तू 
येथील स्वर्गसुखापासून वंचित झालास आणि आता तू रानावनातून आणि डोंगरदर्‍यांतून भटकत 
आहेस. यावर मी काय उपाय करावेत> मी तुला काय आणि कशी मदत करावी? तू या वेळी 
अत्यंत दुर्दशेत आहेस. तुझे दारिद्य, तुझे वणवण भटकणे इत्यादींच्या बातम्या ऐकून मला 
अत्यंत दु:ख झाले. इतकेच नव्हे तर हा माझा जीव मला नकोसा झाला. यापेक्षा अधिक काय 
सांगावे. याचा तू विचार केला नाहीस. तुझा भोळेपणा किती म्हणून सांगावा>2 तुला आपल्या 
तरुण वयावरही दया आल्गी नाही. तू आपल्या बायका-पोरांच्यावरही दया दाखवली नाहीस? 
त्यांना तू पशुतुल्य आणि क्रूर अशा रजपुतांच्या ताब्यात दिलेस आणि एखाद्या चेंडूप्रमाणे तू 
कधी उंच उधळत तर कधी जमिनीवर पडत भटकत आहेस. 
परमेऱवराने प्रत्येक पित्याच्या हृदयात आपल्या पुत्रासंबंधी प्रेमाची भावना निर्माण केली आहे. तू 
केलेले अपराध भयंकर आहेत, पण त्यांची तुला अशी जबर शिक्षा मिळावी असे मला वाटत 
नाही. 
(कविता) 
हा मुलगा मातीचा निवळ ढिगारा का असेना, 
आईबाप त्याला काजळाप्रमाणे आपल्या डोळ्यांत धारण करतात. 
जे झाले ते झाले. तुझ्या नशिबाने तुला आपल्या कृतकर्माचा पश्चाताप होत असेल, तर तुला 
वाटेल त्या ठिकाणी येऊन तू मला भेटावे. तुला पूर्णपणे क्षमा करण्यात येईल. तुला कल्पनाही 
नसेल इतकी तुझ्यावर कपा करण्यात येईल. तू आतापर्यंत इतके कष्ट भोगलेस त्याऐवजी तुला 
पूर्ण आराम मिळेल (कष्टाचे उट्टे निघेल). यासाठी तू येऊन हजर झालेच पाहिजे असे नाही. पण 


१२६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


ज्या अर्थी तू फजीत पावला आहेस, त्या अर्थी तू मला एकदा ग्रेटून आपला झालेला दुलौकिक 
नाहीसा करावा हे योग्य होय. जसवंतसिंह हा रजपुतांचा पुढारी होता. तो दारा शुकोहला जाऊन 
मिळाला. पण शेवटी काय झाले? त्याने अपेक्षा केली त्याच्या उलट त्याला फळ पिळून त्याला 
पश्चाताप करावा लागला. हे असेच होणार याची खात्री ठेव. नशीब तुझी साथ करो आणि 
परमेश्‍वर तुला योग्य मार्ग दाखवो. 


पत्र दुसरे - 
बादशहाची कृपा झालेल्या, 
भाग्यशाली अकबर याने जाणावे की ही त्याची दु:खाची गोष्ट आहे. तुझी बुद्धिमत्ता आणि 
शहाणपणा याबद्दळ मला अतिशय दु:ख होत आहे. निष्ठेच्या आणि ताबेदारीच्या मार्गापासून तू 
भ्टकलास. तू कुटिल वृत्ती धारण केलीस. राज्याचा लोभ धरून तू आपल्या बापावरच तलवार 
उपसलीस. बादशहाच्या कोण्या मुलाने आपल्या बापाविरुद्ध लढण्याची तयारी केली तू अत्यंत 
उद्धटपणाने आणि अविचाराने पुढे चाळून आला आहेस. मुलूख जिंकण्याची तुला इच्छा झाली 
असेल तर यापेक्षा अधिक चांगली अशी गोष्ट कोणती असू शकेल> एकनिष्ठ सरदार आणि 
हितचिंतक सहकारी यांना घेऊन तू इराक (इराण) देशावर जा. तेथील बादशहा शहा अब्बास हा 
नेहमी वुद्धात गुंतलेला असतो. तुझ्या पित्याचे (माझे) कंधारवरील प्रभुत्व त्याने नाहीसे केले. तू 
जाऊन त्याचा देश उद्‌ध्वस्त कर. सत्पुत्राचे हेच कर्तव्य होय: तख्तावर बसण्याच्या इच्छेने 
बापाबरोबर तू का लढावेस 2 यशाची किल्ली परमेश्वराच्या हातात असते. राज्यपदाचा लाभ 
परमेश्वराच्या कृपेनेच होत असतो. यापेक्षा इष्ट अशी कोणती गोष्ट असू शकेल> म्हणून तू 
नप्रपणे आपला अविचार टाकून द्यावा आणि मला शरण यावे. तू नग्न होऊन मला शरण 
आलास तर मी कदाचित कृपा करीन. ही माझी तुला निक्षून केलेली ताकीद आहे असे समज. 
या बाबतीत मुळीच दिरंगाई करू नकोस. 
वरील दोन्ही पत्रांतून लिहिलेल्या मजकुरावरून ही पत्रे अकबर संभाजीराजांपर्यंत पोहोचल्यापूर्वीची 
आहेत. वरील पत्रांवर तारखा नाहीत. 
वरील पत्रांचे उत्तर एका प्रदीर्घ पत्रातून लिहून वडिलांना त्यांच्या कारकिर्दीचा किती किळसवाणा 
प्रकार प्रजा उपभोगते आहे याची जाणीव अकबराने करून दिली आहे. ह्या पत्रावरसुद्धा तारीख नाही. 
हे पत्रसुद्धा त्याने महाराष्ट्राकडे प्रवास करताना लिहिले आहे, कारण त्यात आपण संभाजीराजांच्या 
आश्रयास गेल्याचा उल्लेख नाही." 
शहाजादा अकबर याने औरंगजेबाच्या फर्मानास जे उत्तर पाठविले ते असे - 
आपले फर्मान (आज्ञापत्र) मिळाले. आपल्या पत्रात आपण मला अनेक प्रकारे उपदेश केला 
आहे. त्याचेच उत्तर मी देत आहे. 
आपण लिहिले आहे, 'मी तुला आपल्या इतर पुत्रांपेक्षा अधिक प्रिय समजत होतो. काय वुझे 
नशीब, तू सर्व सुखांना पारखा होऊन दुर्दशेत सापडला आहेस. बादशहा सलामत, आपल्या 
पित्याची मर्जी संतुष्ट राखणे आणि आज्ञेचे पालन करणे हे प्रत्येक पुत्राचे कर्तव्य आहे. 
त्याचप्रमाणे पुत्राच्या हिताची काळजी घेणे आणि त्याचा जो हक्क आहे तो त्याला मिळवून देणे 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १२७ 


हे पित्याचे कर्तव्य आहे. धन्य परमेश्‍वराची, पुत्र म्हणून माझी जी कर्तव्ये होती ती बजावण्यात 
आणि आपली सेवा करण्यात मी कोणत्याही प्रकारे कसूर केली नाही, आपण गाझ्यावर जी 
कृपेची आणि गेहेरबानीची वृष्टी केली त्याचे पूर्ण वर्णन तर जाऊ द्या, त्यापैकी काहींचेही वर्णन 
करणे अशक्य आहे. वडील माणसे नेहमी आपल्या लहान मुलाकडे विशेष लक्ष देतात तसे 
त्यांनी केलेच पाहिजे. पण हा शिरस्ता आपण सोडून दिला. आपल्या लहान मुलाकडे आपण 
दुर्लक्ष केले. मोठ्या मुलाला आपण शहा ही पदवी दिली आणि त्याला आपण आपला वुवराज 
म्हणून नेमले. आपले हे कृत्य कोणत्या अर्थाने न्याय्य आहे असे म्हणता येईल सर्व पुत्रांना 
समान हक्‍क आहेत. एकाला वर चढविणे आणि इतरांना खाली पाडणे हे कोणत्या तत्त्वाप्रमाणे 
आहे? खरा बादशहा म्हणजे परमेश्‍वर. त्याने असे का केले आणि तसे का केले नाही असे 
कोणी म्हणू शकणार नाही. तसे करण्याची कोणाला शक्‍ती आहे? पण आपण धर्मनिष्ठ आहात. 
आपण धर्मशास्त्राचे पालन करता, आपण सत्यनिष्ठ आहात, असा आपला सर्व लौकिक आहे. 
(कविता) 
ह्या कोणाचा कुणाला आपला मित्र म्हणेल? 
याचे कुणाशी जुळेल काय?” 
आपणच हा मार्ग स्वीकारला आहे. आता तो मार्ग निरर्थक आहे असे आपण कसे म्हणू शकता 2 
(कविता) 
माझ्या बापाने (आदिमानव, आदम) 
केवळ गव्हाच्या दोन दाण्यांसाठी स्वर्ग विकून टाकला. 
मी बाजरीच्या एका दाण्याकरिता स्वर्गपुख टाळून दिले नाही, 
तर मला कृतघ्नच म्हटले पाहिजे.” 
बादशाहा सलामत, माणसे आपण होऊन कष्ट आणि श्रम आपल्यावर ओढून घेतात. अकबर, 
जहांगीर, शहाजहान यांसारख्या बादशहांनी अपार कष्ट केले तेव्हा कोठे त्यांना आपल्या ध्येयात 
यश आले. आत्यंतिक अशी संकटे सहन केल्याशिवाय अग्रताचा लाभ होत नाही. या गोष्टी 
इतिहासावरून स्पष्ट होतात. प्रत्येक फुलाला काही काटे असतात आणि प्रत्येक खजिन्याच्या 
संरक्षणाला साप असतो. 
(कविता) 
पाणीदार तलवारीचे जो चुंबन घेऊ शकतो, हाताळू शकतो, 
त्यालाच भाग्यवधू माळ घालते. 
कष्टानंतर सुख हा निसर्गाचा नियम आहे. त्यास अनुसरून माझ्या सांप्रतच्या कष्टाचे आणि 
श्रमाचे सार्थक होईल. माझ्या मनासारखे होईल आणि हे सर्व त्या परमेश्वराच्या कृपेने घडून 
येईल, अशी मला दृढ आशा आहे. सध्याच्या माझ्या श्रमाचा शेवट सुखांत आणि आनंदात 
होईल, अशी माझी श्रद्धा आहे. आपण लिहिले आहे की, 'जसवंतसिंह हा रजपुतांचा पुढारी 
होता. त्याने दाराशुकोहची सोबत कितपत केली हे जगजाहीर आहे. या जमातीचा (रजपुतांचा)विश्‍वास 
कधीच धरता येत नाही. 


१२८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


बादशहा सलामत, आपण योग्य तेच बोललात. वस्तुस्थिती अशी आहे की, दागशुकोह हा 
रजपुत जगातीविषयी द्वेष बाळगीत असे. त्याची फळे त्याला भोगावी लागली. तो रजपुतांशी 
प्रथमपासून गोडीने वागता तर त्याच्या योजनांचे असे वाटोळे झाले नसते. यापूर्वी होऊन गेलेले 
अकवर आणि इतर बादशहा यांनी हिंदुस्थान आपल्या ताब्यात आणिला. या रजपुत जमातींच्या 
वब्यवरच महाबतखान याने जहांगीर बादशहाला आपल्या ताब्यात घेतले आणि कुटिल 
कारस्थाने करणाऱ्या लबाड लोकांना शिक्षा केली. 

आपण दिल्लीत होतां त्यावेळी (दुर्गादास राठोड याच्या नेतृत्वाखाली) रजपूत तीनशेपेक्षा अधिक 
नव्हते. त्यांनी त्या वेळी जे अद्भुत शॉर्य दाखविले ते जगप्रसिद्ध आहे. यापूर्वी असे शॉर्य कुणी 
गाजविलेले ऐकिवात नाही. 

शुजाशी आपण युद्ध कर्रीत होता. त्यावेळी जसवंततिंहाने आपल्याविरुद्ध जी अमर्याद वागणूक 
केली ती पाहाता त्याला क्षमा करणे शक्य नव्हते. परण आपण जाणूनबुजून त्याच्या अपराधाकडे 
कानाडोळा केला. याच जसवंतरसिंहाला आपण गोड बोळून दायशुकोहच्या पक्षातून फोडले 
आणि यश आपल्याला मिळाले. या रजपूत जमातीच्या इमानाची धन्य होय. आपल्या मालकाकरिता 
आपले प्राण अर्पण करण्यास रजपूत मागेपुढे पाहात नाहीत. गेली तीस (येथे तीस म्हणजे 
तीसच्या ऐवजी से म्हणजे तीन पाहिजे) वर्षे रजपुतांनी इतके शॉर्य गाजविले आहे को बादशहा, 
त्याचे प्रत्ययी पुत्र, नामांकित वजीर आणि प्रतिष्ठित उमराव यांच्याने रजपुतांचा मोड होऊ 
शकला नाही. यामुळे ते सगळे (बादशहा, शहजादा इत्यादी) दिड्मूढ झाले आहेत. मोहीम पुरू 
होऊन इतकी वर्षे झाली तरी अजून पहिलाच दिवस आहे असे म्हटले पाहिजे. 

आणि असे का होऊ नये? आपल्या कारकिदीत आपल्या वजिरांना काही अधिकार नाहीत. 
आपल्या अमीरउमरावांवर आपला विश्‍वास नाही. आपले सैनिक दारिदी बनले आहेत. कारकून 
बेकार झाले आहेत आणि सावकारांपाशी भांडवल राहिले नाही. 

दक्षिण प्रांताची अशी दुर्दशा झाली आहे. वास्तविक पाहाता हा विस्तीर्ण प्रदेश म्हणजे भूवरील 
स्वर्गग होय आणि बुऱ्हाणपूर म्हणजे विश्‍वरूपी सुंदरीच्या गालावरील तीळ होय. पण शहर 
आज उदृध्वस्त होऊन गेले आहे. ऑरंगाबाद शहर आपल्याच नावाने बसविण्यात आले आहे. 
पण सपुसैन्याच्या आघाताने ते पाऱ्यासारखे अस्थिर झाले आहे. 

हिंदू तर दुहरी संकटात सापडले आहेत. शहरांतून त्यांच्यावर जिश्षियाचे ओझे आणि बाहेर 
शत्रूचे हल्ले अशी त्यांची स्थिती आहे. प्रजेवर चोहीकडून अशा प्रकारची संकटे कोसळत असता 
त्यांनी काय म्हणून आपल्याला दुव(!) देऊ नये आणि आपले गोडवे गाऊ नयेत प्रतिठित 
आणि मातन्वर माणसे नाहीशी झाली आहेत. आपला राज्यकारभार हलकट आणि लबाड 
लोकांच्या हाती आला आहे. विणकर, शिंपी, सावूविके अशा प्रकाराची माणसे आता राज्य 
चालवीत आहेत. या लोकाच्या अंगावर लबाडीची कफनी आणि हातात विश्‍वासघाताची स्मरणी 
ह्या दिसून येतात. तोंडाने शुष्क वचने आणि परंपरा यांची ते बडबड करीत असतात. आणि 
आपण त्यांना मोठेपणा देऊन, त्यांना ग्याब्रेळ आणि इस्राईल यांसारखे चतुर समजून, त्या 
कारभाऱ्यांच्या पूर्ण आहारी गेला आहात. गहू दाखवून जव विकणारी अशी लबाड माणसे 
आपल्याला पर्वत म्हणजे गवत असे सांगून बनवितात. 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १२९ 


(कविता) आलमगीर बादशहा गाजी याच्या राजवटीत सावुविके हे काजी आणि सरदार बनले 
आहेत. विणकरी आणि पिंजारी हे आम्ही बादरहाच्या बैठकीला असतो, अशी बढाई मारीत 
आहेत. हलकट माणसांना विलक्षण अधिकार लाभले आहेत. आज विद्वान प्रतिष्ठित माणसे 
त्यांच्या दाराशी ताटकळत उभी असलेली आढळून येत आहेत. विद्वान कल्पनाही करू शकत 
नाहीत इतकी प्रतिष्ठा मूर्खाना लाभली आहे. अश्या भयंकर काळापासून परमेश्‍वर आम्हाला 
वाचवितो. या काळात गाढवांकडून अरबी घोड्यांची विटंबना होत आहे. अधिकारी निरर्थक 
आणि वायफळ बडबड करतात. न्याय तर फ्रिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे दृष्टीस पडेनासा झाला आहे. 
कारभारी आणि सरकारी नोकरवर्ग तर अधिकाराच्या जागांचा व्यापार करीत आहे. हुद्दे आणि 
जागा यांचा व्यापार होत आहे. न्यायाने आणि निष्ठेने वागण्याऐवजी हे अधिकारी लोकांचा छळ 
करीत आहेत. राज्यांचे मीठ खाणारेच मिठाची भांडी फोडू लागले आहेत. कृतघ्नपणे वागू 
लागले आहेत. हे राज्य मोडकळीस आले असे वाटू लागले आहे. 

ही परिस्थिती माझ्या पाहण्यात आली. आपल्या स्वभावात बदल घडून येईल अशी चिन्हे 
दिसेनात. शेवटी आपल्या कुळात प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने मी असे ठरविले कौ, जुलमी आणि गर्विष्ठ 
लोकांचा या राज्यातून काटा काढावा, विद्वान्‌ आणि शहाणी अशी माणसे यांना पुढे आणावे. या 
राज्यातील जुलूम जबरदस्ती मुळापासून नाहीशी करावी म्हणजे प्रजा आरामात राहील आणि 
माणसे निश्‍चित मनाने आपल्या उद्योगधंद्यांत मग्न राहातील. असे केल्याने आपला पुल्लौकिक 
आणि सुकोर्ती ही जगात टिकून राहील. हे काम आपण माझ्यावर सोपवून स्वत: मक्केच्या 
यात्रेला निघून जावे म्हणजे लोक आपल्याबद्दल धन्योद्गार काढतील. असे जर आपण केलेत 
तर किती बरे चांगले होईल / 

आपण आपले आतापर्यंतचे आयुष्य राज्यकारभारात आणि इतर ऐहिक गोष्टी करण्यात घालविले 
आहे. हे जग म्हणजे एक स्वप्न आहे. याचा काय भरवसा धरावा ? आता आपण पारत्रौकिक 
गोष्टींचा विचार करावा. परलोकाचे श्रेय कसे मिळविता येईल याची आपण काळजी करण्याची 
वेळ आली आहे. 

आपण मला भ्रेटीसाठी बोलविले आहे. पण मी वयाने लहान आहे. शंका-कुशंकांनी मी व्याकूळ 
झालो आहे. आपणच मोजकी माणसे बरोबर घेऊन एखाद्या ठरलेल्या ठिकाणी आलात तर मी 
आपल्या भ्रेटीस येईन आणि आपल्या आज्ञेचे नि:शंकपणे पालन करीन, अधिक काय लिहावे * 


बादशहाने अकबरास वरील पत्राचे उत्तर दिले नाही. अकबर आपणाकडे परत येत नाही तो 
महाराष्ट्राच्या वाटेला लागला आहे आणि छत्रपती संभाजीराजांकडे जात आहे हे त्याला समजल्यावर 
त्याच्या सर्व वाटा बंद करण्याचे व त्यास पकडण्याचे आदेश औरंगजेबाने दिले होते. ९ मे, १६८१ 
च्या सुमारास त्याने आपल्या मोठ्या मुलास - मुअज्जम यास अकबरास पकडण्याबाबत कसूर केल्याबद्दल 
जाब विचारला तो असा- “अकबर पळून गेला, हे तुम्ही मला कळविले नाही. ही बातमी मला त्यापूर्वीच 
हेरांकडून समजली होती. तुमच्याने ही मोहीम चांगली पार पडत नाही. तुम्ही दरबारात परत यावे.' 

अखेरीस अकबराने ५ जून रोजी नर्मदा नदी पार केली आणि तो साल्हेरला पोहोचला. 
त्याच्याजवळच्या २० लोकांना मुल्हेरचा किल्लेदार देवीसिंह बुंदेला याने पकडले. (७ जून, १६८१)" 


१३० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


तेथून तो कोकणात पाली या ठिकाणी पोहोचला. 

भीमसेन सक्सेना म्हणतो, 'अकबराचे हे येणे म्हणजे संभाजीला सुवर्णसंधी वाटली. त्याने 
अकबराचा चांगला सत्कार केला. त्याच्या सरंजामाची त्याने चांगली व्यवस्था केली. त्याला योग्य अशा 
स्थळी उतरविण्यात आले. हे स्थळ खेळणा किल्ल्याच्या जवळ एका नदीच्या काठावर होते. अकबरास 
तो मुजरा करण्यास जात असे व त्याच्यासमोर आदबीने उभा राही.”* 

अकबराची व्यवस्था सुधागड किल्ल्याजवळ धोंडसे गावी केली होती. हे स्थळ खेळणा किल्याजवळ 
एका नदीच्या काठी असावे व संभाजी त्याला मुजरा करण्यास जात असे, ही गोष्ट खरी नाही. कारण 
तो संभाजीराजांचा आश्रित होता. 

जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६०३ दुर्मतीनाम संकत्सरे ज्येछ मासी सुलतान अकबरशहा 
ओऑरंगजेबावर यागी होऊन ग्रिंबकास आले. त्यास संभाजीराजांनी कोकणात पालीस ठाव दिल्हा. * 

अकबराची पालीजवळ धोंडसे या गावी राहाण्याची सोय करण्यात आली. पालीपासून १०-१२ 
किलोमीटर अंतरावर सुधागड किल्ल्याच्या पायथ्यापाशी धोंडसे हे गाव आहे. त्याच्या जवळ पायवाटेने 
गेल्यास २॥-३ किलोमीटर अंतरावर पाच्छापूर हे गाव आहे. सडकेने गेल्यास डोंगरास वेढा घालून 
जावे लागते. अजूनही ही दोन गावे आहेत. 

इ.स. १४८५ मध्ये निजामशाहीचा संस्थापक मलिक अहंमद याने कोकणप्रदेशातील किल्ल्यावर 
स्वाऱ्या केल्या आणि सुधागड व सरसगड हे किल्ले निजामशाही अंमलाखाली आणले. नारो मुकुंद 
गाडेकर हे शिवशाहीत तेथे सबनीस होते. पाच्छापूर हे नाव अकबराच्या वास्तव्यामुळे झाले आहे. 
अकबराचा सेनासमुदाय तेथे असावा. तेथे बादशहाचा माळ, झेंडाकाठी ही ठिकाणे दाखविली जातात. 

अकबरची व्यवस्था एका साध्या छपरी घरात केली होती, भाताच्या पेंढ्याचे छप्पर, कुडाच्या 
भिंती आणि सारवलेली जमीन असे साधे घर. त्यात हा राजमंदिरातील झगमगाटी वैभवात राहाणारा 
शहजादा राहू लागला. या घरात तो दरबार भरवीत असे. लोक त्याला ताजीम देण्यास तेथेच येत. 
उघड्यावर घराच्या समोर तो बसत असे. ना तख्त ना ताज! त्याच्या जवळ ४०० घोडे आणि 
२५०उंट होते. संभाजीराजांनी त्याच्या संरक्षणासाठी ३०० माणसांची तैनात ठेवली होती.लुटुपुटूतील 
राजांसारखी त्याची अवस्था होती. त्याच्या व्यवस्थेसाठी नेतोजी पालकर यांना ठेवले होते. हिरोजी फर्जद 
यांना नजराणा घेऊन पाठविले होते. या नजराण्यात १ हजार पागोडे, एक मोत्याचे रत्न आणि 
हिरेजडित कंठा, एक हिरेजडित तुरा, इराणी आणि हिंदू पध्दतीच्या काही वस्तू समाविष्ट होत्या. 
धान्याची व्यवस्था व रोजच्या खर्चासाठी ६० होनांची तरतूदही केली होती. 

हिरोजी फर्जद यांने नजराणा दिला व तो रायगडास परत गेला. हिरोजी फर्जद हा शिवाजीराजांच्या 
तालमीत तयार झालेला एक चाणाक्ष माणूस होता.(शिवाजीराजांचा तो नात्याने भाऊ होता.) आग्य्याच्या 
अटकेच्या वेळी त्याने बहुमोल कामगिरी केली होती. शिवाजीमहाराजांनी त्याला पालखीचा आणि 
अबदागिरीचा मान दिला होता. * 
नेतोजी पालकर 


नेतोजी पालकरांची योजना यासाठी करण्याचे कारण हे की ते मोगल बादशाहीत राहिले होते. 
त्यांचा तिकडचा अनुभव लक्षात घेऊन शहजादा अकबराजवळ संभाजीराजांनी त्यांना ठेविले. कदाचित 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १३१९ 


त्यांची व शहाजादा अकबराशी ओळखसुद्धा असावी. 

नेतोजी पालकरांसंबंधी असे म्हटले जाते की, ते अत्यंत चौकस बुद्धीचे होते. त्यांचे निवाडे 
प्रसिद्ध आहेत. 'नेतोजी पालकर वृत्तीचे निवाडे दूरदृष्टीने विचार करून करतात. मुद्दाम महाबळेश्वरास 
पाठवून विज्ञानेश्वराचा ग्रंथ आणला. शास्त्रीपंडितांच्या विचारणा मनात आणून धर्मशास्त्राचा मधितार्थ 
काढून निवाडा केला.' असे हे नेतोजी पालकर. 

मराठ्यांच्या शहाण्णव कुळांपैकी पालकर या घराण्यातील नेतोजीबद्दल इंग्रज, फ्रेंच, पोर्तुगीज 
यांच्या पत्रव्यवहारांतून माहिती मिळते. त्यांतून शिवाजीचा लेफ्टनंट जनरल व प्रतिशिवाजी म्हणून 
त्याचा गौरव केल्याचे आढळते. मुसलमान इतिहासकारसुद्धा त्याच्या पराक्रमाचे तोंड भरून कौतुक 
करतात. सभासद बखर, शिवभारत या समकालीन मराठी ऐतिहासिक साधनांनीसुद्धा नेतोजीच्या 
पराक्रमाची नोंद केली आहे. कॉस्मा डी गार्डा या इतिहासकाराने नेतोजीस शिवाजीच्या बरोबरीचा म्हटले 
आहे. 

इ.स. १६६५ च्या ऑगस्टमध्ये मिर्झाराजे जयसिंह औरंगजेबास लिहिलेल्या पत्रात शिवाजीराजांच्या 
बरोबर ठरलेल्या तहाच्या अटीत लिहितात, “पाच हजार स्वारांची मनसब घेऊन संभाजी आणि दुसरा 
शिवाजी म्हणून प्रख्यात असलेला नेतोजी या उभयतांनी दख्खनच्या सुभेदाराबरोबर यावे.' 

शिवाजीमहाराजांची एक पत्नी पुतळबाई ह्या पालकर घराण्यातील होत्या. शिवाजीमहाराजांची 
एक कन्या नेतोजीच्या पुतण्यास किंवा मुलास दिली होती. 

जिजाऊसाहेबांचा नेतोजी हा अत्यंत आवडता होता. इ.स. १६५९ मध्ये ते सरनौबत झाले. 
पुरंदर तहानंतर पन्हाळगडावरील विजापुरकरांच्या हल्ल्याच्या वेळी नेतोजी आपली सेना घेऊन वेळेवर 
न पोहोचल्याबद्दल शिवाजीमहाराजांची गैरमर्जी झाली. त्यानंतर ते विजापूरकरांकडे गेले व पुढे मोगली 
मनसबदार झाले. (११ ऑक्टोबर, १६६७) 

त्यांचे धर्मांतर होऊन ते महमंद कुलीखान या नावाने औरंगजेब बादशहाची सेवा करू लागले. 
ते १९ जून, १६७६ ला स्वराज्यात परत आले. जेधे शकावलीतील नोंद : शके १५ ९८ नळनामसंवछरे 
आषाढ वद्य ४ २॥ नेतोजी पालकर याने प्राशीत्त घेतले. शुध जाले. '* नेतोजी पालकर मुसलमान झाले 
होते तरी शिवाजीमहारांजाच्या आग््याच्या सुटकेच्या वेळी त्यांनी मदत केल्याचे दिसते. ३ एप्रिल, 
१६६७ च्या औरंगजेब दरबारच्या अखबारातरील उल्लेख - फिदाईखानाने अर्ज केला की, मुहंमद 
कुलीखान उर्फ नेतोजी (पालकर) याने विनंती केली की, 'सिवाच्या सर्व लोकांना सोडून माझ्या ताब्यात 
द्यावे म्हणजे (मी) त्यांना नोकर ठेवीन.” हुकूम झाला. (ठीक आहे. बादशहाच्या नजरेस आणून मग 
नोकरीत घ्यावे. 

कर्णसिंह व नरहरसिंह या नावाची नेतोजींना दोन मुले होती. तामसा, जि. नांदेड येथे त्यांची 
जहागीर होती. तेथेच ते वारले असावेत. ते पाली, जि. रायगड येथील असावेत? 

२० जून, १६८१ च्या पत्रातून मुंबईकर सुरतकरांना लिहितात. 

“सुलतान अकबर नागोठण्याजवळील पाली नावाच्या ठिकाणी आहे. तो गरवणींय 
मध्यम बांध्याचा साधारणत: २५ वर्षांचा आहे. पालीगडाच्या पायथ्याशी गवती 
पेंग्यांनी शाकारलेल्या छपरी घरात राहाण्यास त्याला जागा दिली आहे. बांबूच्या 
कुडाच्या भ्रिंती काढून त्यास पांढऱ्या कालिको कापडाच्या कनाती लावल्या आहेत. 


१३२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


खाली साध्या सतरंज्या अंथरल्या आहेत. तो उघड्यावरच बसतो. त्याच्याबरोबरच 
विशेष महत्वाची व्यक्ती म्हणजे रजपुतातील प्रिय विश्‍वासू असा दुर्गादास आहे. 
त्याच्याकडे अंदाजे ५०० घोडी व ५० उंट असून थोडे सैनिक आहेत. त्यांतील 
बहुतेक रजपूत व थोडेसे मोगल आहेत. ते सभोवताली आहेत. संभाजीराजांचे ३०० 
सैनिक पहाऱ्यावर आहेत. चारच दिवसांपूर्वी संभाजीराजांकडून त्यांची अत्यंत विश्‍वासू 
व महत्त्वाची व्यक्‍ती हिरोजी फर्जद आपल्या स्वामींचे पत्र व नजराणा घेऊन आली 
आहे. एक हजार प्ॅगोडे, एक मोठा मोत्याची रत्ने व हिरेजडित कंठा, हिरेजडित तुरा 
व हिंदुस्थानी व इराणी पद्धतीच्या वस्तू असा नजराणा त्याने सुलतानाच्या पायाशी 
अर्पण केला. दुसरे दिवशी एक हजार पॅगोडे अकबराने आपल्या लोकास वाटून 
टाकले. संभाजीराजांच्या हुकुमानुसार उंट व घोड्यांसाठी व सैनिकांसाठी आसपासचे 
अधिकारी रसद पाठवीत आहेत. संभाजीराजे पन्हाळ्याहून प्रयाण करण्यासाठी शुभ 
दिवसाची वाट पाहात आहेत. ते लवकरच सुलतानाची भेट घेतील असे म्हटले जाते. 
सुलतानासमोर ते बसणार नाहीत. उभे राहातील. सुलतान त्याचे समोर कोणासही 
बसू देत नाही. सर्व लोक राजा म्हणून त्याला मुजरा करतात. त्याला पैशाची टंचाई 
भासते. परंतु त्याचे जवळ मोल्यवान जडजवाहीर आहेत असे सर्व लोक म्हणतात, 
“ संभाजीराजे व इतर हिंदूराजे आपले सैन्यबळ एकत्र करून त्याला पातशहा करणार 
आहेत. १६जुले, इ.स. १६८१च्या पत्रात मुंबईकर लिहितात, अकबराचे रोज सैन्य 
वाढत आहे. त्याच्या जवळ पंधराशे स्वार असून त्र्यंबकहून आणखी पाच सहा हजार 


दरबाराचे अखबरातील नोंदी. 

१) अकबर बुऱ्हाणपुरजवळ असता तेथून निघून चालू महिन्याच्या आठ तारखेस साल्हेरीस पोहोचला. पुढे तो सिवाच्या 
देशात गेला. (अखबार १ जून, १६८०) 

२) अकबर नर्मदा पार करून गेला. (अखबार, ५ जून, १६८१) 

३) अकबर साल्हेर येथे पोचला. संभाजीच्या लोकांनी त्याला आश्रय दिला. (मे-जून मध्ये) 

४) किल्लेदाराने त्या भागात अकबर येत असल्याने लोकांनी प्रथम त्याच्याशी सामना केला नाही. नंतर त्याचे वीस 
लोक कैद केल्याचे मुल्हेरचा किल्लेदार देवीसिंह बुंदेला कळवितो. (७ जून १६८१) 

५) अकबर कोकणात येउन जहाज मागवीत आहे. (१५ जून १६८१) 

अकबर प्रकट झाल्यास त्याला कैद करावे, असे असदखानाने सुरतेच्या कारतलबाखान या अधिकाऱ्यास लिहावे 
असा हुकूम झाला. 

६) खानजहानच्या अर्जातून अकबर तळकोकणाकडे राहात आहे. सिवाचा मुलगा संभाजी याने त्यास वीस हजार 
लोक दिले असून मोहंमद उर्फ शिवाजी (नेताजी) व इतर लोक त्याचेपाशी ठेवले आहेत. (१२ जुलै, १६८१) 

७) गुर्जबदाराकडून तोंडी बातमी - अकबर सिवाचा मुलगा संभाजी याच्या प्रदेशात माहोली किल्ल्यास लागून असलेल्या 
पालीच्या किल्ल्यात राहातो. त्याजबरोबर दोनशे स्वार व आठशे प्यादे असून इतर लोकही त्याचेकडे रुजू झाले आहेत. ही 
बातमी सिवाच्या मुलाने ऐकून निरोप पाठविला की, (तू) लोक जमा करीत असशील तर दुसऱ्या मुलखात जा. नाहीतर 
आहेस त्याच प्रकारे माझ्या मुलखात राहावे. जे लोक रुजू झाले आहेत त्यास मना करावे. त्याने अकबरास साठ होनांचा 
रोजमुरा नेमला आहे. (दि. १६ ऑगस्ट, १६८१). 

८) जहान बहादू कळवितो की, अकबर व थोडे राठोड, सिवाचा मुलगा संबा यांचे चाकर यांसह पाली गडात राहात 
आहे. संभा त्यास जाऊ देत नाही. 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १३३ 


घोडेस्वार मिळणार आहेत. संभाजीराजे त्याच्या भेटीस येण्याची रोज शक्‍यता कवटते. 
आणि असे बोलले जाते की, बुऱ्हाणपूर मोहिमेसाठी त्यास ते बरोबर घेऊन जातील, 
तेथे त्यांना आणखी काही हिंदूरजे व त्यांचे मित्र मिळतील, तेथून त्यांचा तडख 
दिल्लीला धडक मारण्याचा बेत असावा. * 


वरील पत्रातून अकबराचे वर्णन, तसेच त्याचे सैन्यबळ, त्याच्याबरोबर असलेला दुर्गादास राठोड 
तसेच हिरोजी फर्जद यांच्यामार्फत संभाजीराजांनी त्यास दिलेला नजराणा, सुलतान अकबराची राहाण्याची 
व्यवस्था इ. गोष्टींची कल्पना येते. पण संभाजीराजे त्यास भेटणार आहेत तेव्हा त्याच्यापुढे ते ठभे 
राहातील हे अंदाज व वदंता खऱ्या वाटत नाहीत. 


संभाजीराजांविरुद्ध दुसरा कट : स्वरूप व नोंदी- 
विषप्रयोग 


इ.स. १६८१ च्या ऑगस्ट महिन्यात संभाजीराजांचा मुक्काम पन्हाळ्यास होता. त्यावेळी 
संभाजीराजांना मत्स्यातून विषप्रयोग करण्याचा कट शिजल्याचे व उघडकीस आल्याचे मुंबईकर इंग्रजांनी 
सुरतला लिहिलेल्या पत्रातून समजते. ते ३० ऑगस्ट, १६८१ रोजी लिहितात, 

'संभाजीराजांच्या जीवितास मोठा धोका आहे. त्यांना मत्स्यातून विष देऊन मारण्याचा प्रयत्न 
झाला. परंतु एका छोकऱ्याने ते अन्न खाण्यापासून त्यांना परावृत्त केले. नंतर ते अन्न एका नोकरास व 
कुत्र्यास घालण्यात आले. ते थोड्याच तासांत मेले. हे करण्याचे मागे अण्णाजी पंडित व केशव पंडित 
यांचा हात होता. त्यांना लोखंडी बेड्या अडकविल्या.' *१ 

या कटातील संशयित बापू माळी, सूर्या निकम, सोमाजी नाईक बंकी यांना ठार मारण्यात 
आले." 

दुसरा कट - संभाजीराजांस ठार मारून पाली येथे वास्तव्य करीत असलेल्या शहजादा 
अकबराशी संधान साधून राजारामास गादीवर बसविणे; त्यानुसार अकबरास कळविण्याचे व हे गुपित 
अकबराने संभाजीराजांस कळविल्याचे मुंबईकर सुरतकरांना कळवितात, 

'अण्णाजी पंडित, राजारामाची आई आणि हिरोजी फर्जंद ह्या कारस्थान्यांनी अकबराशी संधान 
साधून त्यास या कटात ओढण्याचा मनोदय कळविला, पण सुलतान अकबराने दूताकरवी संभाजीराजांच्या 
निदर्शनास गोष्ट आणली. त्याचा फायदा असा झाला की, सुलतान अकबरास ३० हजार घोडेस्वार 
देऊन बुऱ्हाणपुरचे मोहिमेस बरोबर नेण्याचे आश्‍वासन दिले. '* (7 5क!ट७टा, 1681, ॥॥८०णाझूाग्या015 
१४७ 58101१1 १४9 पाच क्यात, रिव्ाणाच]१॥'$ ॥100ाटा ध्या0 ताला टया, १५1० "१५००1० 
॥8४९ ७00211 $0](81 10809111, 001112 ४/०॥]010[, 00( १1 १1९0182119 ४9४८ 5811018]1 1022 011 


0०४ 9 18९55९012९, - ५५1९1 119111 50 ॥1॥1९॥ ४911९0 01 (1९ २8] (1891 112 11911 []10111520 (12 5911181 
30,000 ॥015 ॥181 वाट 1181७ 12809 (0 8000111391] (0 8111191001. (1016.) 


निकोलाय मनुचीने पुढील नोंद केली आहे - संभाजी हा इतर माणसांच्या बायकांबरोबर बदकर्म 
करीत असे. हा त्याचा प्रकार सतत चालू होता. यामुळे संभाजीचे अधिकारी त्याच्यावर क्षुब्ध झाले होते. 
या सुमारास या अधिकाऱ्यांनी संभाजीविरुद्ध राजपुत्र अकबर याच्याकडे पत्र पाठवून, आम्ही तुम्हास 
येऊन मिळतो, अशी त्याला वचने दिली. अशा सुंदर संधीचा उपयोग करून घेण्यास राजपुत्र अकबर 


१३४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


हा उत्सुक होता. पण आपला सल्लागार दुर्गादास राठोड याच्या संमतीशिवाय त्याला काही करायचे 
नव्हते. अकबराने दुर्गादासाला संभाजीच्या अधिकाऱ्याकडून आलेले गुप्त पत्र दाखविले. दुर्गादासाने 
म्हटले,"आपण या पत्राचा विश्‍वास धरू नका. कोणी सांगावे, संभाजीने आपल्यावर केलेल्या उपकाराबद्दल 
आपण कृतज्ञ राहाल काय? हे त्याला तपासून पाहायचे असेल. उत्तम मार्ग असा कौ, आपण हे पत्र 
संभाजीला द्यावे आणि अशा रीतीने त्याच्याबद्दल स्नेह, कृतज्ञता ही प्रगट करावी.” 
“संभाजीराजांना ते पत्र मिळाले. हे राजद्रोहाचे पत्र आपल्या अधिकाऱ्यांनी लिहिले आहे, याची 
त्याने खात्री करून घेतली. त्याने ताबडतोब आपल्या या अधिकाऱ्यांचा शिरच्छेद करण्याचा हुकूम 
सोडला. अकबराच्या चांगुलपणाबद्दल संभाजीने त्याचे आभार मानले आणि मी तुमच्याच बाजूचा 
राहीन असे त्याला आश्‍वासन दिले. आपण ही संधी गमावली याचा राजपुत्र अकबराला आता पश्चात्ताप 
झाला होता. पण वेळ निघून गेली होती. येथे एक गोष्ट सांगणे मला भाग आहे. संभाजीला जे जय 
मिळाले ते त्याच्या शोर्यामुळे नव्हते. तर ते त्याच्या सेनाधिकाऱ्यांमुळे मिळत गेले. स्वत: रणांगणात 
उतरावे आणि आपल्या बापाने (शिवाजीने) घालून दिलेला शौर्य आणि अविश्रांत परिश्रम यांचा धडा 
गिरवावा या प्रवृत्तिपेक्षा संभाजीचा अधिक कल स्त्रिया, मदिरा आणि ख्यालीखुशाली यात काळ 
घालविण्याकडे होता. 

“संभाजीच्या अधिकाऱ्यांनी कट करण्याचे ठरविले होते ही बातमी औरंगजेबाला लागली. तसेच 
अकबराने अशी सुवर्णसंधी गमावल्याचेही त्यांच्या कानावर गेले. त्याला अशी शक्‍यता वाटली की, 
संभाजीच्या बेताल वर्तनामुळे त्याचे अधिकारी पुन: कधीतरी अकबराला आपला नेता म्हणून मान्यता 
देतील. तो त्यांची विनंती मान्य करील. आणि प्रबळ सैन्य घेऊन आपल्यावर (औरंगजेबावर) चाल 
करून येईल. यासाठी अकबराला त्याने पुढील अर्थाची स्नेहाची पत्रे लिहिली. 'तुम्ही परत यावे. तुम्ही 
नि:शंक मनाने परत या. मी तुम्हाला क्षमा करतो. कुराणाची शपथ घेऊन मी वचन देतो की, तुम्हाला 
माझ्याकडून कोणतीही इजा होणार नाही." अशी अनेक पत्रे आली गेली. पण अकबर बापाला ओळखून 
होता. औरंगजेबाने आपल्या एका मुलाचा मृत्यू घडवून आणलाच होता. अशाच्या तावडीत स्वत:ला 
देण्यास अकबर काही मूर्ख नव्हता. पण त्याने अशी नप्र भावाने पत्र लिहिली की, औरंगजबाने 
अकबराचा शिक्षक त्याच्याकडे पाठविला व बरेच सोने नाणे अकबराकडे रवाना झाले. औरंगजेबाने पत्र 
लिहून 'मी तुमच्या येण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे.' असे कळविले. 

“अकबर अद्यापही आपल्याकडे येण्यास मागे पुढे करीत आहे असे पाहून औरंगजबाने पुढील 
पत्र लिहिले, 'तुम्ही माझ्याकडे निघून येण्यास दिरंगाई करीत आहात याचे मला मोठे आश्‍चर्य वाटते. 
तुम्ही आता परत या पाहू.” 

“अकबराने आतापर्यंत नप्र पत्रे लिहून आपल्या बापाकडून बराच पैसा ओढला होता. तो त्याला 
बरेच दिवस पुरणार होता. त्याने बापाला पुढीलप्रमाणे पत्र लिहिले,'मी निश्‍चितपणे तुमच्याकडे येईन. 
पण हातात तलवार घेऊन. तुम्हाला ठार मारून हिंदुस्थानची बादशाही संपादन करण्यासाठी प्राणाची 
बाजी लावून.' मागे शहाआलम अकबराचा पाठलाग करीत होता. त्यावेळी त्याने अकबराकडे सोन्याच्या 
मोहरा पाठविल्या होत्या. ही चूक झाली, असे त्या वेळी औरंगजेबाला वाटले होते. आता अशीच चूक 
औरंगजेबाच्याही हातून घडली होती. त्यामुळे शहाआलमचे फार चुकले असे म्हणण्याची सोय 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १३५ 


औरंगजेबाला राहिली नाही." 

पंतप्रतिनिधीच्या बखरीत पुढील नोंद आहे. 

“औरंगजेबाचा पुत्र महंमद अकबर बंड करून बापाशी लढणार होता. तो पळून आपणाकडे 
आश्रय मागण्यासाठी आला. त्यास आश्रय देऊन ठेविला. इतक्यात अनाजी दत्तो याच्या पक्षपाती 
लोकांनी त्या महंमदाशी राजाराम याचे हिताविषयी संभाजीस घाताची मसलत केली. हे वर्तमान 
संभाजीस महंमदाने कळविले. याचे भेटीस संभाजी गेला. मग त्याने आनाजी दत्तो व शिर्के कुळातील 
जे मुख्य पद सापडतील ते आणि प्रभू बाळाजी आवजी पुत्रासहित हत्तीचे पायी दिले. या वेळेस 
संभाजीजवळ हिंदुस्थानातून आलेला कनोजा ब्राह्मण कलुशा नामे होता. तो गुप्तपणे संभाजीस मसलत 
देत असे.”** 

वरील नोंदीवरुन कटाचे स्वरूपाची खालीलप्रमाणे कल्पना येते - 'संभाजीराजास ठार मारावे 
आणि राजारामास गादीवर बसवावे आणि या कामी औरंगजेबाचा बंडखोर पुत्र शहजादा अकबर याची 
मदत घ्यावी.' 


कटाची सत्यसत्यता - 

(१) या कटात गोवली गेलेली माणसे ही पूर्वीच्या शिवाजीराजांच्या मृत्यूनंतरच्या सत्तासंघर्षाच्या 
कटातीलच माणसे आहेत. पूर्वीचा कट उघडकीस रायगडावर आल्यावर संभाजीराजांनी दाखविलेले उप्र 
स्वरूप व त्यातून झालेले हत्याकांड हे या कटवाल्या व्यक्तींनी पाहिले होते. त्यामुळे पुन्हा असा खेळ 
खेळणे सोपे नाही, त्यांना माहीत होते. शिवाय सत्ताधारी पक्ष प्रबळ झाला होता, हे मागील कट 
फसल्यामुळे सिद्ध झाले होते. त्यामुळे परत असे धाडस या व्यक्ती करतील हे संभवत नाही. 

मत्स्यात्रातून विष घालणारी माणसे कोण/त्यांची नावे कुठेही नोंदली नाहीत. सूर्या निकम, बापू 
माळी, सोमाजी नाईक बंकी ही नावे कोठून आली? मराठी साप्राज्याच्या छोट्या बखरीत त्यांचा उल्लेख 
आढळतो. “सोमाजी नाईक बंकी यास रायगडावर जाण्यापूर्वी मारले. सोयराबाई मातुश्री हिने गळफास 
घेऊन प्राण दिला. नंतर दिवसेंदिवस कबजीचे प्राधान्य विशेष होत चालले... सोमाजी नाईक बंकी 
टकमकीच्या किल्ल्यावरून टाकिला. बापूजी माळी व सूर्या निकम मारला... राज्याभिषेक झाला...” 

विषप्रयोग जुले-ऑगस्टमध्ये झाला. राज्याभिषेक जानेवारीत झाला. राज्याभिषेकापूर्वीच्या वरील 
नोंदी आहेत. त्यामुळे ही नावे पूर्वीच्या कटाशी संबंधित असावीत. या कटाशी त्यांचा संबंध नाही. 

मत्स्यान्नातून विष देण्याचा बेत एका नोकर छोकऱ्याने उघडकीस आणला असे म्हटले जाते. 
मग तो नोकर छोकरा कोण? त्याने राजाचे प्राण वाचविले. मग त्याचे नाव नक्कीच नोंदविले गेले पाहिजे. 
त्यास इनाम, बक्षीस दिले गेले पाहिजे. संभाजीराजे एखाद्याने चांगली कामगिरी केली तर त्यास बक्षीस 
देत असत असे अबे कॅरे लिहितो. इथे तर प्राण वाचविणाऱ्या व्यक्तीचे नांव नाही. त्यास बक्षीस 
दिल्याची नोंद नाही. शिवाजीराजांचे प्राण वाचविणारा जिवा महाला याची नोंद होते. मग संभाजीराजांना 
वाचविणाऱ्या नोकराचे नाव कसे विसरले जाते? त्यामुळे ही बाब बनावट असण्याचा अधिक संभव 
दिसतो. 

(२) कटाच्या दुसऱ्या स्वरूपाचा विचार केल्यास औरंगजेबाशी बंड करून जीव मुठीत घेऊन 
संभाजीराजांच्या आश्रयाला आलेल्या अकबराची पारख करण्यात शिवाजी महाराजांच्या तालमीत तयार 


१३६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


झालेले हिरोजी फर्जद किंवा औरंगजेबाकडे जाऊन पश्चाताप होऊन परत आलेले नेतोजी पालकर, 
हिंदवी स्वराज्याची भव्य-दिव्य इमारत उभी करण्यात ती सांभाळण्यासाठी जिवाचे रान करणारी अनाजी 
दत्तो, बाळाजी आवजी यांसारखी बहुमोलाची माणसे अकबरासारख्या बापाकडून पळून आलेल्या, 
कफल्लक, दुसऱ्याच्या दारात भिकाऱ्यासारखा दिवस काढणाऱ्या विलासी शहजाद्याशी हातमिळवणी 
करण्याइतकी अल्पमती, अर्धवट आणि मूर्ख खास नव्हती. फितूर व्हायचे तर, त्याच्याशी संधान 
सांधण्याऐवजी त्यांनी सरळ औरंगजेबाशी आपले इमान विकले असते. फितुरांना जवळ करून 
राजकारण करण्याची औरंगजेबाची प्रसिद्धी त्यांना माहीत होती. उलटपक्षी पूर्वी युवराजपदावर असलेल्या 
संभाजीराजांनीच दिलेरखानाशी मिळून विश्वासघातकी मसलत केली होती. 

(१) निकोलाय मनुची या कटासंबंधी लिहिताना संभाजीराजांच्या गैरवर्तनाबद्दल लिहितो आणि 
त्यांना मिळणाऱ्या विजयाबद्दल म्हणतो, संभाजीस जे जय मिळाले होते ते त्याच्या शोर्यामुळे नव्हते तर 
त्याच्या सेनाधिकाऱ्यांच्यामुळे मिळाले.' शिवाजीमहाराजांचे चारित्र्याशी तो तुलना करून कटाची बातमी 
औरंगजेबास समजल्याचे लिहितो. औरंगजेबास ही बातमी समजली असती तर त्याने अकबराला 
लिहिलेल्या पत्रात त्याचा उल्लेख केला असता. औरंगजेबाचे दरबारातील अखबारात ही बातमी कोठेतरी 
आली असती. मोगलांचे इतिहासकार साकी मुस्तैदखान किंवा खाफीखान याने आपल्या ग्रंथात याची 
पुसटशीसुद्धा नोंद नाही. 

(२) निकोलाय मनुचीच्या नोंदींचे विश्लेषण - संभाजीराजांच्या अधिकाऱ्यांनी आम्ही तुम्हांस 
मिळतो अशी वचने दिली. अशा सुंदर संधीचा उपयोग करुन घेण्यास अकबर उत्सुक होता. तथापि 
दुर्गादासाने त्यांस सल्ठा दिला की, या पत्राचा तुम्ही विश्‍वास धरू नका. कोणी सांगावे या पत्रामागे 
संभाजी असेल. आपल्या अधिकाऱ्यांनी बंड केल्यास त्याला आपण पाठिंबा द्याल का? आणि आम्ही 
आश्रय दिल्याबद्दल कृतज्ञ राहाल का? 

दुर्गादास राठोड हा अत्यंत मुरलेला मुत्सद्दी होता. महाराष्ट्रात येताना तो औरंगजेबाच्या एका 
पत्राच्या कपटनाट्यामुळे फसला होता व त्यास ही अवस्था प्राप्त झाली होती. त्यामुळे हे पत्र संभाजीनेच 
अर्थात कवी कलशाचे बोले मागुतीच लिहून आपली परीक्षा बघण्याचा विचार केला असावा ही शंका 
व्यक्त केली. आणि म्हणून आपण विश्वासास पात्र आहोत हे दाखवून देण्यासाठी ते पत्र त्यांना 
दाखविले. कारण अकबराचा उतावीळपणा व मनाचा कमकुवतपणा त्यास माहीत होता. येथे राज्य 
काबीज करणे सोपे काम नव्हते हे तो जाणत होता. या पत्रातून कलशाने पुढील गोष्टी साधल्या. 

(१) अकबराचा येथे राहाण्याचा हेतू काय आहे हे जाणणे. 

(२) अकबराशी येथील अधिकाऱ्यांनी संगनमत केले आहे काय हे जाणणे. 


चिटणीस कारकीर्द : 

बाळाजी आवजी  १६७४-१६८२ खंडोबल्लाळ १६८२-१७३५ 
जिवाजी खंडेराव १७३५-१७४२ रामराव जिवाजी १७४२-१८०५ 
मल्हार रामराव १८०५-१८२३ बळवंत मल्हार १८२३२ - १८४३ 
(बखरकार) 


पहिले तीन खरे अधिकारी शाहू महाराजांचे कारकीर्दीत. पुण्यात पेशव्यांचा कारभार चालू झाल्यावर या घराण्यांचा 
मराठेशाहीशी संबंध काहीसा मर्यादित झाला. (भारतवर्ष - मराठ्यांचे दफ्तर). 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १३७ 


(३) अकबराचा संभाजीराजांविषयीचा विश्वास दृढ करणे. 

(४) या पत्रात गोवलेल्या आपल्या मार्गातील काट्यांचा काट्याने काटा काढणे. 

सारांश, हे पत्र कलशाने लिहिले आणि आपला मार्ग मोकळा करून घेतला. 

मनुची लिहितो, “औरंगजेबास संभाजीचे अधिकारी कट करून अकबरास आपला नेता करून 
आपल्या विरुद्ध आघाडी उघडतील म्हणून त्याने अकबरास पत्रे लिहिली.” औरंगजेबास त्याच्या हेर 
खात्याकडून ही बातमी समजली असती तर त्यानेच मराठ्यांच्या अधिकाऱ्यांशी संधान बांधले असते. 
पण तशा तर्‍हेच्या कोठेच नोंदी आढळत नाहीत. 

(३) पंतप्रतिनिधींच्या बखरीचा काल हा इ.स. १८४४ चा असून त्यात विषप्रयोगासंबंधी 
उल्लेख नाही. 'अकबराशी संगमनत करून राजारामाच्या हितासाठी घाताची मसलत केली. महंमदाने 
हे संभाजीस कळविले,' असा उल्लेख आहे. पुढे कवी कलशाबद्दल गुप्तपणे तो संभाजीस मसलत देत 
असल्याचे लिहिले आहे. या बखरीच्या कालखंडाचा विचार केल्यास आणि इतर मराठी साधनांत 
याविषयी कोणतीच नोंद नसल्याने ही बाब सत्य वाटत नाही. 

(४) मराठी साधनात - जेधे शकावलीतील नोंद - 

जेधे शकावलीत फक्त आण्णाजी दत्तो, हिरोजी फर्जंद, बाळाजी आवजी, सोमाजी दत्तो यांना 
मारल्याचा उल्लेख आहे. त्याचे कारणाचा उल्लेख केला नाही. मात्र त्यात “कवी कलशाच्या बोले 
मागुती” हे शब्द महत्त्वाचे आहेत. 

वरील कटाच्या खोट्या बातम्या कशा निर्माण झाल्या याचा विचार केल्यास याचे पाठीमागील 
एकाच खलनायकाचे नांव पुढे येते तो म्हणजे “कवी कलश आणि त्याच बरोबर त्याच्या बोले मागुती 
वागणाऱ्या नायकाची अदूरदृष्टी होय. या गोष्टीवर प्रकाश पाडण्यास फ्रान्सिस मार्टिनचे दैनंदिनीतील एक 
उतारा पुरेसा होईल. 

मराठी भाषांतर - (डिसेंबर १६८१) फ्रा. मार्टिनची दैनंदिनी - 

संभाजीराजांनी आह्मणांचा छळ चाळू ठेवला. एक गोष्ट नमूद करता येते की, त्या जातीचे लोक 
त्याचा आति मद्यसेवनाचे वृत्तीचा द्वेष करीत असत. विशेषत: तो मद्यपानात नशेच्या अवस्थेत असताना 
त्याच्या मनात येईल त्याला ठार करण्याचा हुकूम देत असे. त्यास पदच्युत करुन त्याचे जागी त्याचे 
भावास तुरुंगातून मुक्त करून त्याचे जागी बसविणार असल्याचे कोणी सांगितलेवरून त्याने १४ 
लोकांना ठार केले. 

सारांश - 

(१) संभाजीच्या मानसिकतेचा फायदा उठवून कवी कलशाने त्याचे मार्गातील काटे आण्णाजी 
दत्तो, हिरोजी फर्जद, बाळाजी आवजी यांना दूर करण्याचा हा कट रचला. 

(२) दादाजी प्रभू देशपांडे याने चिटणिशी मिळविण्यासाठी कलशाशी संधान बांधले होते. त्या 
दृष्टीने कलशाने ही गोष्ट राजांना विचारली होती. संभाजीराजांनी त्यास नकार दिला होता. मग राजाला 
या गोष्टीस राजी करण्यासाठी बाळाजी आवजीस या प्रकरणात गोवून त्याचा काटा काढण्याची नामी 
युक्ती कबजीने योजली. बाळाजी आवजीस मारल्याबद्दल येसूबाईंनी नाराजी व्यक्त केल्याचा उल्लेखही 
मल्हार रामराव चिटणीस आपले बखरीत करतात. पुढे खंडो बल्लाळाचा सांभाळ केल्याचे व खंडो 


११८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पोदे 


बल्लाळांनी मराठी राज्यात दाखविलेली स्वामिनिष्ठाही प्रसिद्ध आहे. 'कबजी सांगतील ते प्रमाण' असे 


चिटणीस लिहितात, त्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. 

(३) संभाजीराजांना अकबर नको होता. कबजीचे आग्रहामुळे त्यास त्यांनी आश्रय दिला. ते 
त्यास भेटण्यास उत्सुक नव्हते. त्याच्याबद्दल त्यांना विश्वास नव्हता. संभाजीराजांनी त्याच्या ११ मे व 
२० मे, १६८१ च्या पत्रास उत्तरे लिहिली नाहीत. कवी कलशाने मात्र संभाजीराजांना अकबराला 
आश्रय देण्याबद्दल सल्ला दिला. त्यावेळी कवी कलशावर संभाजीराजे संतापले आणि तुम्हाला योग्य 
वाटेल ते करा असे सांगितले. (अजितोदय) संभाजीराजे अकबराला भेटण्यास तयार नाहीत, तेव्हा ही 
भेट कशी होईल, अकबराशी संभाजीराजांचे स्नेहसंबंध कसे जुळून येतील याकरिता, वरील कटाची 
योजना कवी कलशाने तयार केली. अकबराला ती पटवून दिली आणि अकबराबद्दल संभाजी महाराजांना 
विश्वास निर्माण केला. 

(४) अकबर व कवी कलश यांचा पुढे बराच पत्रव्यवहार झाला. त्यात कोठेही या गोष्टीचा 
उल्लेख नाही. मात्र संभाजीराजांचा उघड अपमान करणारा, इथे येऊन बादशहा होण्याचे व बादशाही 
निर्माण करण्याचे विचारात असलेला हा कर्तृत्वहीन कफल्लक, निर्बुद्ध शहजादा कवी कलशाची मात्र 
कशी स्तुती करतो, ते पुढे येईलच. २७ डिसेंबर १६८१ चे दुर्गादास राठोडाचे पुढील पत्र वाचावे 
म्हणजे अकबर हा स्वत:स कसा बादशहा समजत होता याची कल्पना येते. 

“तळकोकणातील बातम्यांवरून शहाजाद्यांना (अकबराला) कळले कौ; तुमचा नोकर 
नारो कान्हेरे हा चोळ परगण्याच्या आपटे गावाहून निघून दापोली या ग्रावी येऊन 
राहिला आहे. दंडारजपुरीची प्रजा तेथून (दंडाराजपुरी) पळून चौलच्या आश्रयाला येत 
आहे. नारो कान्हेरे हा या प्रजेला लुटतो. लोकांची मालमत्ता धेऊन त्यांना (लोकांना) 
तो तुमच्याकडे पाठवितो. चोळचा रहिवासी विठोजी याच्या नावा; तांदळ आणि 
गुरेढोरे तुमच्या माणसांनी धरली आहेत. अशा गोष्टींमुळे प्रजा हैराण होते वा 
पत्राबरोबर हरकाऱ्याकडून आलेले हे बातमीपत्रही पाठवीत आहे. त्यावरुन सर्व 


हकाकत कळून येईल. आज (अकबराची) झाली आहे की. तुम्ही दापोलाहून आपले 
माणसे काढून घ्यावीत, आणि लोकांची मालमत्ता घेण्यात आली आहे, ती कोकणचा 
दिवाण करीमबेग याच्या द्वारे त्या लोकांना प्रत करण्यात यावी. अ्रजेपरकी कुणालाही 
पीडा देण्यात येऊ नये अशी ताकीद तुम्ही यापुढे द्यावी. याप्रमाणे अंमल केल्याची 
हकीकत आपण कळवावी. म्हणजे बादशहा(अकबर)सगोर मांडण्यात येईल. राज्यारोहण 
शक (जुलूसेवाला म्हणजे अकबराच्या राज्यारोहणाचा एक बारा; जिल्हज महिन्याची 
सव्वीस तारीख.) "* 
वरील पत्राचा विचार केला तर मराठ्यांच्या दारात आलेला, स्वत:स बादशहा समजणारा, पत्रावर 
राज्यारोहण शक लिहिणारा शहाजादा अकबर, 'बादशहा' होण्याची चालून आलेली संधी कशी 
सोडील. याचा अर्थ दुर्गादासाने म्हटल्याप्रमाणे कटवाल्याने लिहिलेले पत्र बनावट होते, हे नि:संशय ! 
९) शिक्षेची अंमलबजावणी : संभाजीराजांनी कटातल्या लोकांना दिलेल्या शिक्षेसंबंधी पुढील 


नोंद सापडते. 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १३९ 

अ) मुंबईकर इंग्रज सुरतकरांना दिनांक १२ ऑक्टोबर, १६८१ च्या पत्रातून कळवितात. 

संभाजी आता रायरी (रायगड) येथे आहे. त्याच्याविरुद्ध कारस्थाने करणारे आण्णाजी 
पंडित, हिरोजी फर्जद, बाबजी पंडित (बाळाजी प्रभू) आणि पाच जणांना हत्तीच्या 
पायी दिले. आणखी वीस लोकांना एत्यू आला, राजा थोड्याच दिवसांत बुर्‍्हाणपूरच्या 
मोहिमेवर जाईल.' 

ब) जेधे शकावलीतील नोंद : शके १६०३ दुर्मती संवछरे - भाद्रपदमासी संभाजीगजे यांनी 
कवी कलशाच्या बोले मागुती आण्णाजी दत्तो सचीव याजवर इतराजी करून मार दिला. त्या माराने 
राजश्री अनाजीपंत व बाळप्रभू व सोमाजी दत्तो व हिराजी फर्जद परळीखाली कैद करून मारिले. 
कर्नाटकात शामजी नाईक यास कैद करविले." 

सदर शिक्षेची अंमलबजावणी आजच्या रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्‍यातील परळी गावाजवळच्या 
औंढा या गावी करण्यात आली. खोपोली-पाली रस्त्यावरील परळी ह्या बाजारच्या गावापासून १० 
किलोमीटर अंतरावर ओंढा हे गाव आहे. त्या गावाजवळून अंबा ही नदी वाहते. (उरमोडी नदी सज्जनगड 
परळी जवळून वाहाते.) ओंढा गावी “काटवट' नावाच्या ओढ्याच्या अलीकडील माळावर बाळाजी 
आवजींचे छोटेसे स्मारक आहे. एका घडीव शिळेवर पुढचे भागावर नालाची आकृती व “7” आकाराचे 
चिन्ह आहे. मागचे बाजूस कमळ आहे. ही बाळाजी आवजींची समाधी म्हणून ओळखली जाते. गावचे 
लोक तेथे दिवा उदबत्ती लावतात. गावच्या लोकांनी बाळाजी आवजी यांची स्मृती म्हणून तेथील 
सहकारी दूध उत्पादक संस्थेला 'बाळाजी आवजी दूध उत्पादक संस्था” हे नाव दिले आहे. शिवाजीमहाराजांचा 
छोटा पुतळाही त्या गावी आहे. बाळाजी आवजींच्या समाधीजवळच अर्ध्या एक किलोमीटरवर हिरोजी 
फर्जंद व आण्णाजी दत्तो यांच्यापण समाध्या होत्या, परंतु ती जागा मुंबईच्या 'लाटीम रोसोर्ड लिमिटेड' 
या कंपनीने विकत घेतली आहे व सपाटीकरण करतेवेळी त्या समाध्या तेथे राहिल्या नाहीत. 

बाळाजी आवजींची समाधी पाहिल्यावर मन हेलावून जाते आणि त्यांचे चरित्र डोळ्यासमोर उभे 
राहाते. 
बाळाजी आवजी 


बाळाजी आवजी चित्रे (चिटणीस) यांचे वडील आवजी हरी मुजुमदार (चित्रे) यांना हबशाने 
पोत्यात गुंडाळून समुद्रात फेकून दिले. त्यांना त्यांचे मामा तुंगारे यांच्याकडून इ.स. १६४८ ला 
राजापूरच्या मोहिमेच्या वेळी सुंदर हस्ताक्षर पाहून शिवाजीराजांनी आपल्या पदरी ठेवून घेतले. 
१६ऑगस्ट, १६६२मध्ये त्यांना चिटणीशी दिली. राजकीय दप्तर त्यांच्या ताब्यात आले. परकीय 
वकिलातीची कामे त्यांच्यावर सोपविली गेली. १३ ऑक्टोबर, १६७३ मध्ये त्यांना सातारा येथे 
पालखीचा मान मिळाला. राज्याभिषेकप्रसंगी त्यांना चिटणिसी वंशपरंपरागत प्राप्त झाली. ** 
चित्रगुप्त बखरीत पुढील उल्लेख - 


मोगल साप्राज्याचा दक्षिणसुभा - 

१) सुभा दारुलजफर (विजापूर) २) महंमदाबाद (बिदर) 

३) वऱ्हाड - एलिचपूर (आज्जमपूर) ४) दौलताबाद - खुजस्तेबुनियाद - (औरंगाबाद) 
५) खानदेश - बऱ्हाणपूर ६) फरखुदेबुनियाद - हैद्राबाद (भागानगर) 


१४० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


बाळाजी चिटणीस हे थोरल्या शिवाजी महाराजांच्या प्रीतीतले स्वामिनिष्ठ सेवक असून ते 
बुद्धिमंत, सकल लेखकावतंस, निकटवर्तीय, द्वितीय चित्रगुप्त, मनोवांच्छित लेखनाविषयी परम चतुर, 
कलीत अमरगृहींचे विद्याविशारद, श्री शारदेचे अभिमुख, चतुराक्षरी इत्यादी. 
संभाजीराजांना मथुरेहून सुखरूपपणे राजगडावर पोहचविणारे कृष्णाजी विश्वासराव यांना महाराजांनी 
बक्षिसाची मोईन करून दिली तो कागद बाळाजी आवजींनी लिहिला. या ग्रंथात त्यांचे हस्ताक्षणतील 
कागदाची नक्कल दिली आहे. 
मल्हार रामराव चिटणीस लिहितात, 'या प्रमाणे जाहल्यावरी महाराजांस बाळाजी आवजी 
पुत्रासुद्धा तिघांसही मारिले असे कळले. तेव्हा त्यांना मारावयाचे कारण नव्हते असे बोलले... येसूबाई 
म्हणाल्या, बाळाजी प्रभू मारिले हे उचित न केले. बहुतां दिवसांचे इतबारी व पोख्त. थोरले महाराज 
कृपाळू (त्यांचे) सर्व अंतरंग त्यांचेपाशी होती. चिटणीस राज्याचे व आपले प्राण ऐसे म्हणत आले. 
वंशपरंपरेने चिटणीशी देऊन पत्र शपथपूर्वक त्यास दिले." त्यांनी अपराध काही केला नाही. लहानाचे 
सांगण्यावरून ही गोष्ट केली...' असा संवाद असाच झाला असेलच असे जरी म्हटले नाही तरी त्याचा 
अर्थ एकच की, निरपराध बाळाजी आवजी यांना लहानाचे सांगणेवरून म्हणजे कबजीचे सांगण्यावरून 
मारण्यात आले होते हे निश्‍चित. 
त्यांची धाकटी मुले खंडो बल्लाळ व निळो बल्लाळ यांचा प्रतिपाळ येसूबाईंनी पुत्रवत केला. 
खंडो बल्लाळ यांनी तर आपली निष्ठा पुढे पणाला लावली हा इतिहासप्रसिद्धच आहे. 
ज्याला चिटणीशी हवी होती, तो दादाजी प्रभू देशपांडे व कारस्थानाचा निर्माता खलनायक कवी 
कलश औंढा गावी हजर होते. भाद्रपद पौर्णिमा दुर्मती नाम संवत्सरात दि. १६ सप्टेंबर, १६८१ या 
दिवशी संभाजीराजांना ही दुर्मती झाली... 
मोठ्या कुवतीचा माणूस म्हणून गौरविलेले हे आण्णाजी दत्तो 'शिवचरणी । निरंतर दत्तसुत । 
अनाजिपंत तत्पर' हत्तीच्या पायी चिरडले गेले. 
शहाजीराजांचे रक्त असलेला हिरोजी हा शिवप्रभूंच्या कंठातला हिरा हत्तीच्या पायाखाली चकनाचूर 
झाला ! शिवप्रभूंच्या अंत:करणातील अक्षरे कागदावर उतरविणाऱ्या बाळाजी आवजींचे हात हत्तीच्या 
पायाखाली साफ झाले. 
शि. ल. करंदीकर आपल्या 'राईज ऑफ मराठा पॉवर' या ग्रंथात म्हणतात, “आण्णाजी दत्तो व 
इतर अनेकांनी केलेल्या तथाकथित कटाचे विश्लेषण केल्यास हे लक्षात येते की, सदरचा कट कवी 
कलश याने आपल्या मार्गातील आण्णाजी दत्तोसारखे काटे दूर करण्यासाठी रचला. (118 10! ७५७७ 
४१०४शा 09 11181 128110 810 0॥९७. 8 ९105९ 9111515 ५५९९ 10 900 ॥॥8( 11 ४४१5 ४/०४शा 09 
1९5४९1 1९81851 (0 ७९ 001० ॥15 ७/3/ ५९९315 1112 12) 123110.) 
सारांशाने एवढेच म्हणता येईल की, कवी कलशाने हा डाव रचला, अकबराची साथ मिळविली 
आणि आपले मार्गातील अडचण दूर केली. कटाची सत्यासत्यता पडताळून पाहिली गेली नाही. 
उतावळा निर्णय घेतला गेला. 
निष्ठुरपणाचा उदय झाला. कलशाची कुविद्या राजास बद्ध करती झाली आणि बहुघातकी ठरली 
हे नि:संशय! अशा क्रूर वर्तनाने त्यांचा तात्पुरता वचक लोकांवर बसला. पण त्यांची अंत:करणे त्यांना 
वश करता आली नाहीत. शिवाजीमहाराजांनी कष्टाने पैदा केलेली माणसे नाहीशी झाल्याने राज्याचे 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १४१ 


नुकसान झाले. नवीन माणसे संभाजीला तयार करता आली नाहीत. 


२७ ऑक्टोबर, १६८१ रोजी सोयराबाईंचा मृत्यू झाला.“ त्यांना भिंतीत चिणून मारल्याची 
गोष्ट खरी नाही. 


औरंगजेबाचे दक्षिण- मोहिमेसाठी प्रयाण 


संभाजीराजांच्या औरंगजेबाच्या मुलखातील हालचाली इतक्या चपळ गतीच्या आणि तीव्र होत्या 
को, त्यामुळे औरंगजेबाचे अधिकारी त्रासून गेले. पूर्वी दक्षिण जिंकण्याचा प्रयत्न अलाउद्दीन खिलजीने 
केला होता. त्यास इकडे सत्ता संपादन करता आली नाही. त्यानंतर मोगल बादशहांपैकी अकबराचे 
प्रयत्न दक्षिण जिंकण्यास समर्थ ठरले नाही. थोडेफार त्याला यश आले तरी तो पूर्ण यशस्वी झाला 
नाही. शहाजहानाकडून अहमदनगरची निजामशाही फक्त नेस्तनाबूत झाली. औरंगजेबाने दक्षिणेतच 
सुभेदार असताना राजकारणाचे धडे घेतले होते आणि त्याची दक्षिणेकडील मोगली सत्ता वाढवावी अशी 
मनीषा होती. शिवाजीराजांनी निर्माण केलेले स्वतंत्र हिंदुराज्य हे त्यास खटकत होते. शिवाजीराजे हे 
जाणून होते व मोगलांच्या बाबतीतील त्यांच्या सर्व हालचाली अतिशय सावधपणे चालू होत्या. 
औरंगजेबाच्या प्रचंड सेनादलाची त्यांना कल्पना होतीच आणि त्याच्या सेनाधिकाऱ्यांची गैरशिस्त व 
लाचखाऊपणा त्यांना माहीत होता. 

महाराजांच्या महानिर्वाणानंतर संभाजीराजांनी औरंगजेबाच्या लाडक्या शहरावर बुऱ्हाणपुरावर 
चाल करून ते उद्‌ध्वस्त केले. बुऱ्हाणपूरची लूट आणि मोगली मुलखात चालवलेली लचकेतोड, 
औरंगाबादवर बसविलेली दहशत यांमुळे औरंगजेब बेचैन झाला होता. शिवाय औरंगजेबाचा शहजादा 
अकबर संभाजीराजांच्या आश्रयाला येऊन राहिला होता. त्याच्या पाठलागाचा आटोकाट प्रयत्न त्याच्या 
सेनापतीने करूनसुद्धा तो सुखरूपपणे महाराष्ट्रात येऊन राहिला होता. 

“आसेतुहिमाचल इस्लामीकरण करण्याची औरंगजेबाची धर्मवेडी महत्त्वाकांक्षा होती. बहादूरखान 
खानजहान हा मराठी मुलखात धुमाकूळ घालीत होता. त्यास मराठ्यांनी कधी गनिमी काव्याने तर कधी 
आमने-सामने प्रत्यक्ष तोंड देऊन दाबून ठेवले होते. आता मरठ्यांशी सामना द्यायचा, तो सर्व 
शक्तीनिशी “जिहाद' पुकारून द्यायचा असे औरंगजेबाने ठरविले. जिहाद व पुण्यसंपादन (मुर तसम 
जमीरे अकदस) आयुष्याच्या शेवटी दक्षिणेच्या मोहीम करण्याची बादशहाची इच्छा होती.“ हा पक्का 
इरादा मनात धरून रमजान महिन्याच्या दोन तारखेस म्हणजे ४ सप्टेंबर, १६८१ रोजी बादशहाने 
अजमेरहून बुऱ्हाणपूरकडे कूच करण्याची आज्ञा केली. पाच रमजानला (८ सप्टेंबर, १६८१) तो 
अजमेरहून आपल्या प्रचंड लवाजम्यासह दक्षिणेकडे निघाला.“ 


या मोहिमेसाठी त्याने आपले अधिकारी रवाना केले, त्यांच्या नोंदी मासीरे आलमगिरीत आढळतात त्या अशा- रजब 
महिन्याच्या पंचवीस तारखेस ३१ जुलै, १६८० शहजादा महंमदआजम यास शहा ही पदवी देण्यात आली. त्याची दक्षिणेच्या 
मोहिमेवर रवानगी करण्यात आली. 

शब्बाल महिन्याच्या चोवीस तारखेस (२४ ऑक्टोबर, १६८१) किलिचखान (निजामुल्मुल्काचा आजा) याची दक्षिणेच्या 
मोहिमेवर रवानगी झाली. शब्बाल महिन्याच्या सव्वीस तारखेस (१९ ऑक्टोबर, १६६८१) शहजादा आज्जम बुऱ्हाणपुराहून 
रवाना होऊन जिल्काद महिन्याच्या दहा तारखेस (११ नोव्हेंबर, १६८१) औरंगाबादला पोहोचला. 

जिल्काद महिन्याच्या चोबीस तारखेस (२२ ऑक्टोबर १६८१) अब्दुलबेग यास “खान' ही पदवी देण्यात आली. त्याला 
दक्षिणच्या तोफखान्यावर दरोगा म्हणून नेमण्यात आले. 


१४२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


शाही वैभवाचे विराट स्वरूप हिदुस्थानातल्या जनतेने पाहावे व तिचे डोळे दिपून जावेत, आपले 
सामर्थ्य केवढे प्रचंड आहे हे दक्षिणेतील काफरांना कळावे आणि ते पाहून ते गर्भगळित व्हावेत या हेतूने 
औरंगजेबाने आपल्याबरोबर प्रचंड खजिना घेतला. 

दक्षिणेकडे कूच करताना औरंगजेबाबरोबर शाहाआलम, आज्जमतारा आणि कामबक्ष ही त्याची 
तीन मुले होती. तसेच वरोबर त्याचे नातूही होते. अकबराचे बंड मोडण्यासाठी म्हणून बादशहा हा 
अर्जामगहून निघून दक्षिणेकडे रवाना झाला. 

औरंगजेवाने दक्षिण-मोहिमेसाठी आपले पुढील नातलग व अधिकारी बरोबर घेतले. 
मुळे व नातू : शहजादा मुअज्जम - मोठा मुलगा 


शहजादा आज्जम  - दुसरा मुलगा 

शहजादा कामवक्ष  - तिसरा मुलगा 
बेदरबक्ष, मुजिउद्दीन - नातू 

इतर नातेवाईक : आसदखान (मावशीचा नवरा), (औरंगजेबास मृत्यूपर्यंत साथ) 
जुल्फिकारखान -  (इतियादखान) (औरंगजेबाचा मावसभाऊ) 
रहुष्ठाखान (मावसबहिणीचा मुलगा) 
खानजहान ऊर्फ रहुल्लाखान बरामंदखान बक्षी (आसदखानाचा मुलगा) 
खाजाआबीद - (निजामुल्मुल्काचा बाप, विश्‍वासू मनसबदार) 
निजामल्मुल्क, दाऊदखान पत्नी, बहादुरखान, 
खानजमान (औरंगजेबाचा दूधभाऊ) त्याचा मुलगा हिंमतखान, 
तरबियतखान - (तोफखान्याचा प्रमुख), फत्तेउल्ठाखान 
रजपूत सरदार -  अनुपर्सिह हाडा, राव कर्ण, राव दलपत, 


रामर्सिह हाडा, सवाई जयसिंह इत्यादी. 

अशा मातबर, समरधुरंधर, सेनाधिकाऱ्यांसह औरंगजेब प्रचंड खजिना, जडजवाहीर, सेनादलासह 
दक्षिण जिकण्यासाठी 'जिहाद' पुकारून निघाला. 

खाफीखान लिहतो, दक्षिणेच्या काफरांचा बीमोड करावा व महंमद अकबर दक्षिणेकडे होता, 
त्याचा पाठलाग करावा या दोन्ही उद्देशांनी ईदचा उत्सव करून बादशहा दक्षिणेकडे निघाला (८ 
सप्टेंबर), शहजादे बरोबर होते. 

ठिकठिकाणी कारभाराकडे लक्ष देत आणि सहल शिकार करीत त्याने अकबरपूरच्या उतारावर 
नर्मदा ओलांडली. जिहाद महिन्याच्या चौदा तारखेस (१३ नोव्हेंबर) तो बुऱ्हाणपूर येथील राजवाड्यात 
दाखल झाला. खानजहान बहादुर सुभेदार दक्षिणच्या चार सुभ्यांचा दिवाण अमीनखान, मोठमोठे 
फौजदार आणि नामांकित कारभारी त्याच्या सेवेत रुजू झाले. विजापूर, कुतुबशाही आणि मराठे यांचे 
नामांकित फौजबंद सरदार बादशहापाशी हजर झाले. त्यांना खिलतीचे पोशाख, हत्ती, घोडे, जवाहीर 
इत्यादी देण्यात येऊन त्यांचा मानसन्मान करण्यात आला."* 


बादशहाच्या सेनाभाराचे व छावणीचे स्वरूप 
डॉ. जॉन फ्रँसिस जेमेलो करेरी कृष्णानदीचे काठावरील गलगली या गावी (विजापूरपासून ५० 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १४३ 


किलोमीटर अंतरावरील) संभाजीराजांच्या वधानंतर १६८५९ मध्ये, मोगल सैन्य ब्रह्मपुरी ते गलगली 
प्रवास करीत होते, यावेळी गलगली येथे लेखकाने मोगल सैन्याचे विराट स्वरूप पाहिले व त्याने त्याचे 
वर्णन केले आहे. 

तो लिहितो, “बादशहाची लढाऊ फौज ६० हजार स्वार व एक लक्ष पायदळक इतकी असून 
ओझ्यासाठी ५० हजार उंट, ३ हजार हत्ती असून, नोकर, चाकर, कारागीर, व्यापारी इत्यादींची गणती 
केली तर ५ लाख मनुष्ये होती. बादशाही फौज ३ लाख स्वार व चार लाख पायदळ इतकी होती असे 
म्हणण्यास हरकत नाही. 

छावणीमध्ये एकंदर २५० बाजार असून तिचा विस्तार सुमारे तीस मैलपर्यंत (सु. ५० कि.मी) 
असे. तोफखाना सर्वापुढे ठेऊन लढाईस सुरुवात होई. दोन्ही बाजूंकडून घोडेस्वार बाणांचा वर्षाव करीत 
आणि तोफांनी शत्रूच्या रांगांमध्ये गोंधळ उडवून दिला म्हणजे स्वार मोठ्या वेगाने हल्ला करीत आणि मग 
काही वेळ हातघाईची लढाई सुरू होई. एकंदर लढाई चालू असता बादशहास आपले हत्तीवरून न 
उतरण्याची खबरदारी घ्यावी लागे.” 

तीस मैल (सु. ५० कि. मी) पसरलेली ही विस्तीर्ण छावणी म्हणजे एक फिरते शहरच असे तो 
म्हणतो. पर्शिया व अरेबियामधून रु. ४०० ते रु. २,००० पर्यंत किमती घोड्यांची खरेदी केली जाई. 
रोज चार पौंड चणे आणि बार्ली, १ शेर लोण्याचा गोळा असा घोड्याचा खुराक असे. तसेच एका 
हत्तीला १०० पौंड खुराक दिला जाई. त्यांचे देखरेखीसाठी व पोषणासाठी प्रचंड खर्च केला जाई. 
बादशहाच्या तंबूचे वर्णन 

बादशहाच्या तंबूचा रंग लाल असे. त्याला भारी मछलीपट्टणच्या कापडाच्या कमानी असत. 
तंवूवरील कलाकुसर डोळे दिपवणारी असे. उंच जागी दिवाण आम-खासची जागा ठेवली जाई. अगदी 
दिल्ली-आग्रा, राजदरबाराची आठवण व्हावी. बादशहाचे तंबूशेजारीच त्याच्या बेगमांचे तंबूतील महाल 
वसविले जात. त्यानंतर शहाजाद्यांची व्यवस्था, व त्यानंतर अमीरउमरावांचे तंबू असत. बादशहाचे 
तंबूभोवती २४ तास पहारा असे. दर पाचशे पावलांवर एक पहारेकरी असे. दरबारच्या तंबूच्या पुढे 
१२० फूट उंचीचा एक लांब खांब असे. त्यावर एक दिवा असे. त्याला आकाशदिवा असे म्हणत. 
बादशहाच्या वसतिस्थानात वाजंत्रीचा ताफा असून काही ठराविक वेळी वाजंत्री वाजे. बादशहाचा तंबू 
मध्यभागी असे व तेथून चौफेर रुंद रस्ते केलेले असत. 

बादशहाचा लवाजमा ज्यावेळी रस्त्याने चालत असे, त्यावेळी पुढचा रस्ता साफ करण्याचे काम 
सुरू असे. बादशहाचा प्रचंड तोफखाना, साठ-सत्तर तोफा, शेकडो बैलांकडून ओढल्या जात. पितळेच्या 
तोफा तीनशेवर असत. त्या घोडे ओढीत. तोफखान्यांवर अतिशय कसलेले गोलंदाज असत. त्यात 
युरोपियन लोकांचा भरणा असे. 

तोफखान्य़ाच्या मागे घोडेस्वार व त्यानंतर उंटाचा काफिला पुढे सरके. उंटावर रसद, उंची वस्त्रे, 
जडजवाहीर खजिना असे. या लव्याजम्याचे मागे बादशहाची पालखी (तख्तेखा) असे. कधी तो हत्तीवर 
अंबारीत बसे. मधून मधून घोड्यांवरसुद्धा बसत असे. बादशहाच्या मागे अमीर उमराव, अधिकारी, 
मनसबदार जात. जनानखाना मेण्यातून तर कधी अंबारीतून पूर्ण बंदोबस्तात जात असे. 

एवढा मोठा भपका असलेल्या सैन्यात शिस्त अजिबात नव्हती. लढाऊ वृत्तीचे सैनिक असूनही 


१४४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


शिस्तीच्या अभावामुळे नुकसान होत असे. छावणीचे सामान दुहेरी असे. एका मुक्कामाहून दुसऱ्या 
मुक्कामास हलावयाचे झाल्यास पुढील मुक्कामाची छावणी तयार होत असे. छावणीचे सामान वाहून 
नेण्यास १००-१२५ हत्ती आणि चारशे बैलगाड्या, बादशहाची बसण्याची आसने वाहाण्यासाठी 
७-८ हत्ती लागत.” 


छत्रपती संभाजीराजांची मोगल प्रदेशात चढाई 


औरंगजेब दक्षिणेस येण्यास निघाल्यानंतरसुद्धा संभाजीराजांची मोगल प्रदेशात चारी दिशांना 
लुटालूट चालू होती. त्यासंबंधी निकोलाय मनुची लिहितो - 'औरंगजेब दक्षिणेला येण्यास निघाला 
आहे, ही बातमी मिळूनसुद्धा संभाजीने चारी दिशांना लुटालूट करण्याचे प्रकार सोडले नाहीत. त्या 
बलाढ्य मोगल सेनेला आपण किती क्षुद्र लेखतो हे दाखविण्याचा त्याचा हेतू होता. आम्ही बुऱ्हाणपूरला 
पोहोचण्यापूर्वीच तळापासून ५-७ मैलांवर असलेले एक संपन्न गाव त्याने (संभाजीने) उद्‌ध्वस्त केले 
होते. 

बादशहाला बुऱ्हाणपूर आणि औरंगाबाद यांच्यामध्ये प्रवासात बातमी आली की, नामांकित, शूर 
आणि कर्तबगार असलेला रोहिला दिलेरखान हा काही आजारबिजार नसता एकाएकी मरण पावला. 

औरंगजेबाने ११ सप्टेंबर १६८१ च्या सुमारास औरंगाबाद किल्ल्याच्या दुरुस्तीचे आदेश दिले 
आणि बुऱ्हाणपुरच्या आसपासची देवळे पाडण्याचा आदेश दिला. ऑक्टोबर १३च्या सुमारास संभाजीराजांचा 
वकील शहाआलमकडे गेला त्याला बादशहाने कैद करण्याचा आदेश दिला. त्या सुमारास संभाजीराजांनी 
पुरंदरवर आपले ३००० लोक पाठविले. ही बातमी खानजहान यास समजताच त्याने रणमस्तखानाला 
२००० हजार फौज देऊन पुरंदरकडे रवाना केले. मराठ्यांची अनेक खेडी त्याने जाळली, बरीच 
कापाकापी केली, अनेक लोक कैद झाले. बरीच जनावरे लुटली. 

याच महिन्याच्या अखेरीस संभाजीराजांनी आपले सैन्य औरंगाबाद, सोलापूर, पेडगाव या भागात 
पाठविले. अहमदनगर येथे संभाजीराजांची पत्नी व बहीण इ. अहमदनगर किल्ल्यात ठेवले होते. त्यांना 
सोडविण्यासाठी अहमदनगर किल्ल्याभोवती मराठ्यांचे हल्ले होत असत. २० नोव्हेंबर, १६८१ च्य़ा 
सुमारास मराठ्यांच्या सेना अहमदनगर किल्ल्याच्या भोवतीचा प्रदेश उद्‌ध्वस्त करीत होत्या. त्याच 
वेळेला मुल्हेर आणि साल्हेर येथेपण मराठ्यांचे सैन्य मोगली सैन्याशी लढत होते. पुरंदरावरही 
मराठ्यांच्या हालचाली चपळ गतीने होत होत्या. बागलाणातील कोहोज हे मराठ्यांच्या दहा हजार 
सैन्याने लुटले. औरंगजेब बुऱ्हाणपूरला पोहोचला होता.“ 

त्याच्या छावणीच्या जवळच्या पाच सात मैलांवरचे (८-१० कि.मी वरचे) एक संपन्न गाव 
मराठ्यांनी उद्‌ध्वस्त केले होते. त्या घटनेने शहाआलमला आनंद झाला. याबद्दल मनुची एक गंमतीदार 
हकिकत लिहतो. 'शहाआलम औरंगाबादला सुभेदार असताना औरंगजेब त्याला नेहमी दोष देत असे,'तू 
औरंगाबादला असताना शिवाजीला इतक्या जवळ कसा येऊ देतोस ?' या कारणाज़ञे औरंगजेबाने 
शहाआलमला दक्षिणच्या सुभेदारीवरून बदलले होते. आता संभाजी औरंगजेबाला काही भीक घालीना, 
उलट औरंगजेबाच्या तळाच्या अगदी जवळ येऊन तो लूटालूट करू लागला. आपल्याला येता-जाता 
दोष देणाऱ्या बापावर तळापर्यंत संभाजी आलेला पाहाण्याची आपत्ती ओढवली हे पाहून शहाआलमला 
आनंद झाला. * 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १४५ 


१३ नोव्हे, १६८१ ह्या दिवशी औरंगजेब बुऱ्हाणपुरला आला त्यास दुर्मती झाली. 

दुर्मती संवत्सरे, शके १६०३, पौष मासी ऑरंगजेब बुऱ्हाणपुरस आला. 

याच दिवशी, १३ नोव्हेंबर, १६८१ रोजी संभाजीराजे आणि अकबर यांची सेना समुदाये 
लष्कर व हशम यांच्या समवेत पातशहापूर सुधागड येथे भेट झाली. अकबरासमागमे दुर्गादास होता. 
बहुत सन्मान केला."' 

दिलेरच्या तावडीतून सुटलेला शिवपुत्र संभाजी आपल्या बंडखोर पुत्राला आश्रय देतो, आपणास 
बुऱ्हाणपूर लुटून प्रत्युत्तर देतो, हा सल औरंगजेबास दक्षिणेत येण्यास आणि आपल्या शहाजाद्याचा 
आणि संभाजीचा नायनाट करण्याच्या इच्छापूर्तीसाठी कारणीभूत झाला. संभाजी स्वत:ला राज्याभिषेक 
करून घेऊन अभिषिक्त छत्रपती म्हणून हिंदवी स्वराज्याच्या सिंहासनावर विराजमान झाला होता. आणि 
आपल्या मुलखात अर्निरबंधपणे धुमाकूळ घालीत होता. ही गोष्टसुद्धा औरंगजेबाच्या अंत:करणात घर 
करून बसली होती. त्याचसाठी दक्षिण मोहिमेचा अट्टाहास त्याने केला! 

महाराष्ट्राचे नव्याने जन्मास आलेले रांगते रांगडे राज्य! 

ते अगदी सहज हस्तगत करण्याचा मनसुबा औरंगजेबाने रचला. 


जंजिरेकर सिद्दीशी लढा 
जंजिरेकर सिद्दी याचा पूर्वेतिहास 

मच्छिमारीचा धंदा करून चरितार्थ चालविणारे कोळी लोक कोकणपट्टीतील आजच्या या गावाजवळच्या 
दंडाराजपुरीजवळील बेटावर राहात असत. समुद्र किनारा मोकळाच होता. मलबारी आणि अरबी लोक 
दर्यावर्दी असल्यामुळे फिरत असत. 'राजपुरी' हे ठाणे आपल्याकडे असावे असे त्यांना वाटत असे. 
त्यामुळे बेटावरील कोळ्यांच्या बरोबर त्यांची नेहमी भाडंणे होत. लाकडाच्या फळ्यांचा उपयोग करून 
कोळ्यांनी तेथे कोट बांधला होता. त्याला 'मेढेकोट' असे म्हणत. कोळी लोकांचा जो प्रमुख होता- रामा 
कोळी, तो मातबर होता. अरबांना तो जुमानीत नसे. 

पुढे शेवटच्या बहामनी राज्याचा जुन्नर येथील सुभेदार मलिक अहमद याने इ.स. १४८५-८६ 
च्या सुमारास दंडाराजपुरीच्या कोटाला वेढा दिला. त्या वेळी रामा कोळ्याने त्याला दाद दिली नाही. 
त्याने वेढा उठविला. पुढे मलिक अहमद स्वतंत्र राजा झाला आणि इ.स. १४९० मध्ये त्याने 
निजामशाहीची स्थापना केली. उत्तर कोकण त्याचे राज्यात आले. दंडाराजपुरीला त्याने आपले आरमारी 
ठाणे उभारले आणि रामा कोळ्याशी झगडे चालू झाले. दंडाराजपुरीवरील ठाणेदार मिर्झाअली व 
कल्बअली ह्यांना रामाकोळ्याने जेरीस आणले. मलिक अहंमद याने पुन्हा जंजिऱ्याला वेढा दिला आणि 
त्याच्या पेरीमखान नावाच्या अधिकाऱ्याकडे जंजिरा फत्ते करण्याची कामगिरी सोपविली. 

पेरीमखानाने रामा कोळ्यास अतिशय युक्तीने पकडले. सुरतच्या व्यापाऱ्याची सोंगे घेऊन 
आपले सैनिक त्याच्याकडे आश्रय मागण्यासाठी पाठविले. आपल्याजवळील पेट्या आम्हास आपल्या 
कोटात ठेवू देण्यास परवानगी मागितली. कोळ्यांना भरपूर दारू पाजली. कोळी बेहोष झाल्याबरोबर 
पेट्यांतून सशस्त्र सैनिक बाहेर पडले व त्यांनी कोळ्यांची कत्तल केली. रामा कोळी पकडला गेला. रामा 
कोळ्याला 'मुसलमान' करण्यात आले. 'इतबारराव' हे त्याचे नामांतर झाले. तो निजामशाही सरदार 
झाला. पण पेरिमखानास त्याची अडचण वाटू लागली व दोघांचे भांडण सुरू झाले. पेरिमखानाने पुन्हा 


१४६ ज्वलज्ज्वलनतेजस सं'माजीराजा प्रकरण वौवे 


दगावाजी करून त्याला ठार मारले व स्वत: किल्ल्याचा अधिकारी झाला. 

त्यानंतर मूर्तजा या निजामशहाच्या इ.स. १५६७ ते १५७१ या काळात वुऱ्हाणखान या 
किल्लेदाराने जुना मेढेकोट पाडून टाकला व नवीन किल्ला बांधला. त्याचे नाव ठेवले 'जझीण मेहरूव', 
या किल्ल्याचे पायाभरणीचा मुहूर्त नांदगांवकर जोशी यांनी काढून दिला. 

वुऱ्हाणखानानंतर १५७८ ते १६१२ अलिखान, त्यानंतर त्याचा मुलगा इब्राहिमखान (इ.स.१६१२ 
ते इ.स. १६१८). इ.स. १६१८ नंतर पहिला सिद्दी-सिद्दी सुरल अब्दुल्लाखान. जंजिऱ्याचा सुभेदार 
तर सिद्दी अंबर हा राजपुरीचा पहिला सिद्दी सुभेदार झाला. हबशांचा अंमल सुरू झाला. अँविसिनिया 
ऊर्फ हवसाण या आफ्रिकेतील भागातून सिद्दी (सैय्यद) आले. हबसाण या शब्दातून हबशी हा शब्द 
रूढ झाला. ते नेहमी महासत्तेशी नमून वागत आणि आपली कातडी बचावीत असत. 


सिद्दीच्या कारकिर्दी पुढीलप्रमाणे - 

सिद्दी सुरतअब्दुल्लाखाना - इ.स. १६२० ते इ.स. १६२६ 
सिद्दी अंबर - इ.स. १६२६ ते इ.स. १६४२ 
युसुफ - इ.स. १६४२ ते इ.स. १६४८ 
फत्तेखान - इ.स. १६४८ ते इ.स. १६६७ 
खैरियत - इ.स. १६६७ ते इ.स. १६९६ 


इ.स. १६३६ साली निजामशाहीचा अस्त झाला व तिचे तुकडे झाले. विजापुरांकडे जंजिग 
आला. पण सिद्दी अंबरने आपले मालक मोगल असल्याचे जाहीर करून मोगलांची चाकरी पत्करली. 

बुऱ्हाणखानाने बांधलेला जंजिरा किल्ला उर्फ जझिरे मेहरूब या राजधानीखाली समुद्रकिनाऱ्यावरील 
काही गावांचा प्रदेश काबीज केला. त्यास 'हबसाण' म्हणत. 
हबसाण - १. जंजिरा कोट, २. मुरूड, ३. श्रीवर्धन, ४. पंचायतन, 

५. म्हस्के, ६. गोवळ, ७. मांडले, ८. नांदगांव 

हे महाल साधारणपणे ३२५ चौरस मैलांच्या प्रदेशात अंतर्भूत होते. उत्तरेला रोह्याची खाडी, 
(कुंडलिका नदी) दक्षिणेला बाणकोट खाडी (सावित्री नदी) पश्‍चिमेला अरबी समुद्र, पूर्वेला रोहा, 
माणगाव, महाडमधील काही गावे. अवचितगड, तळेगड, घोसाळगड, सरसगड हे किल्ले हबसाणातीलच."' 

इ.स. १६३९ ते १६४६ पर्यंत मोगल सत्तेखाली जंजिरा होता. बाळाजी आवजी चिटणीस यांचे 
वडील आवजी हरी चित्रे हे सिद्ीचे दिवाण होते. जंजिऱ्याचा किल्लेदार 'हबननीखान' हा सिद्दी होता. तो 
इ.स. १६३५ मध्ये वारला. त्याच्या पत्नीच्या व लहान मुलांचे नावाने आवजी हरी हे कारभार पाहत 
होते. इतर सिद्दी याबद्दल नाराज होते. त्यामुळे त्यांनी आवजी हरी यांना विष घालून ठार केले. त्यांच्या 
पत्नी रखुमाबाई व तीन मुलांना राजापुरात विकले. आणि बंधु खंडेराव यांना पेटाऱ्यात घालून समुद्रात 
बुडविले. तीन मुलांपैकी बाळाजी आवजी चिटणीस हे शिवाजीराजांचे सेवेत आले. त्यांना चिटणिशी 
मिळाली. 

घडीव दगडांचा, अर्धवर्तुळाकार प्रचंड बुरूज आणि हिंदू पद्धतीची शिल्पे धारण केलेला हा 
अभेद्य जलदुर्ग अरबी समुद्रात आजही इतिहासाची साक्ष देत आहे. 'जंजिरा' या शब्दाचाच अर्थ जल्दुर्ग 
व 'मेहरूब' या शब्दाचा अर्थ चंद्रकोर असा आहे. हा सागरकेसरी २५ मीटर व्यासांच्या १९बुरुजांनी 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १४७ 


घट्ट झाला आहे आणि पूर्व दिशेला असलेला जबडारूपी प्रचंड दरवाजा सावजाची वाट पाहात आहे. 
किल्ल्याचे आतील भागात पीर पंचायतन, घोड्यांच्या पागा, सुरुलखानाचा पडक्या अवस्थेतील वाडा, 
षटकोनी तलाव, तलावाच्या काठावरील हमामखाने, उपवनाची जागा, दिवाणांच्या वाड्याचे अवशेष, 
दारूची कोठारे, हेमाडपंती शिवालय, (इ.स. १९८५ मधील उत्खननात शिवलिंग सापडले) दर्यादरवाजा, 
गुलामांची थडगी, पश्‍चिम दरवाजा, याच दरवाजाला इ.स. १६७५ मध्ये मोरोपंतांनी केलेल्या मोहिमेचे 
वेळी, लाय पाटलाने शिड्या लावल्या होत्या. दक्षिणेकडील मजबूत तटबंदी, बालेकिल्ल्यावरील मशीद 
इत्यादी अवशेष आजही पाहायला मिळतात. 

मे, १६८१ पर्यंत संभाजीराजांनी सिद्दीच्या हालचालींना पायबंद घातला होता. तथापि सिद्दीची 
रग जिरली नव्हती. कधी मुंबई बेटावर तर कधी उंदेरीवर दडून तो किनाऱ्यावरील प्रजेला उपद्रव देत 
होता. लुटालूट, जाळपोळ, जुलूम-जबरदस्ती हे प्रकार नेहमीच चालू होते. उंदेरी किल्ल्यावर संभाजीराजांचा 
डोळा होता. 

उंदेरी स्वराज्यात आला तर सागरी हालचाली करणे सोपे जाईल आणि सागरी शत्रूंना जैसे थे 
थोपवून धरणे सोपे जाईल. किंबहुना त्यांच्यावव चाल करून जंजिरा हस्तगत करणे सोपे होईल हे 
शिवाजीराजांप्रमाणे संभाजीराजांनीही ओळखले होते. त्या दृष्टीने आपले नाविक सामर्थ्य सुसज्ज ठेवण्याचा 
त्यांचा प्रयत्न होता. 
उंदेरीवर पुन्हा आक्रमण 


च. 


ऑगस्ट, १६८० मधील उंदेरीमधील मोहीम अयशस्वी झाली होती. मुंबईकर इंग्रज तहामुळे 
गप्प बसले होते. त्यांनी सिद्दीस मदत करण्याचे थांबविले होते. संभाजीराजांचे नाविक दल नागोठण्यास् 
सुसज्ज होते. २२ गलबते आणि ३,००० नाविक तयार होते. आरमाराला सहा महिन्यांचा आगाऊ 
पगार देण्यात आला होता आणि उंदेरीवरील कामात आता कोणतीही कसूर न करण्याचे आदेश देण्यात 
आले होते. शिवाय ही मोहीम यशस्वी करण्याचा कसोशीने प्रयत्न करील त्या प्रत्येकास दोन दोन शेर 
सोने बक्षीस देण्यात येणार होते. १८ जुले १६८१ रोजी पहाटे मराठ्यांनी उंदेरी बेटावर मारा केला. 
चार तास एकसारखी लढाई चालू होती. पुष्कळ पकडले गेले. पुष्कळ मारले गेले. सिद्दीच्या लोकांनी 
हल्ला परतवून लावला." 

सिद्दीचे आणि इंग्रजांचे सुद्धा बिनसले होते. दोघेही सागरी सर्प! आपल्या भक्ष्यासाठी त्यांचा 
दोघांचाही सागरात संचार चालू असे. सिद्दी संबूळचा मुलगा सिद्दी मिर्री हा आरमारात दाखल झाला 
होता. त्याला मुंबईलाच ठेवून घेण्याबद्दल व त्याची इच्छा असेल तर सुरतेस पाठवून द्यावे असे 
कळविण्यात आले होते. १६ ऑगस्टपर्यंत तरी तो माहीम येथेच होता. सिद्दीच्या लोकांच्या खोड्या 
चालूच होत्या. पेण खाडीजवळील एका शहरातील चार मुसलमानांवर सिद्दीच्या नावावर फसवून 
उंदेरीवर नेऊन मारहाण करून त्यांच्याकडून १८ हजार आशरफींची मागणी करून पैशाची जमवाजमव 
करण्यास मुंबईत आणले पण पुन्हा ते प्रकरण मिटले. 

१३ ऑगस्टच्या मध्यरात्री सिद्दीची ५ गलबते बंदरात शिरली. त्याच वेळी मराठ्यांचे एक भात 
भरलेले गलबत सिद्दीने पळविल्याचे कळून आले. त्यामुळे सिद्दीच्या लोकांचे चाबकाचे फटके वाचले. 
त्यांना तसेच हाकलण्यात आले. 


१४८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


पहिल्या प्रकरणातील सावकाराकडून यावयाच्या १८ हजार आशरफोी इंग्रजांच्या सराफाकडून 
घ्यावयाच्या होत्या. त्यासाठी १० ऑगस्टला वखारीत दंगल झाली. इंग्रजांनी तोफा डागल्या आणि 
सिद्दीचे लोक पळाले. या दंगलीत अब्दुल्ला दळवी हा नायक, हसनजी छर्ग, ओबोजी व मत्तीखान हे दोघे 
भाऊ, हसनजी, मलीकजी, बीन युसुफ नायक, भिकाजी मालदार व दंडाराजपुरीचे महंमद मखनजी व 
धोंडाजी इ. लोक होते. 

या प्रकरणानंतर सुरतकरांनी मुंबईकरांना कळविले की, कोणीही सिद्दीची नोकरी करू नये. तसे 
केल्यास दंड व शिक्षा होईल. 

सिद्दी आणि इंग्रजांची एकमेकाची गट्टी फक्त मराठी मुलखात लुटालूट करण्यापुरती होती. इंग्रज 
कधी सिद्दीला दटाविण्याचे नाटक करीत आणि मराठ्यांना शांत करीत, तर कधी सिद्दीशी हातमिळवणी 
करून मराठी प्रजेला त्रास देत. 

सिद्दीने कोलेंला लूट केली. ती लूट इंग्रजांनीच केल्याचे मराठ्यांच्या नंतर लक्षात आले व 
इंग्रजांची दहा गलवते मराठ्यांनी कोर्ले येथे अडविली. इंग्रजांचा डेप्युटी गव्हर्नर मराठ्यांपुढे नरमला 
आणि मराठ्यांच्या सुभेदाराशी यासंबंधी बोलण्याचे कबूल केल्यावर ती गलबते सोडण्यात आली. 

कोलें येथे लूटमार न करण्याची अट मान्य करून मुंबई येथे सिद्दीस ठेऊन घेतले. सिद्दी हा 
इंग्रजांच्या पोकळ दमबाजीला भीक घालीत नव्हता. त्याने डिसेंबर १६८१ मध्ये मराठी मुलखातली 
आपटे आणि नागोठणे ही गावे लुटली, जाळपोळ केली आणि प्रजेला नागवले. ७ डिसेंबरला 
आपट्यात जाळपोळ केल्याची नोंद मुंबईकरांच्या २० डिसेंबर, १६८१ च्या पत्रातून समजते.** 


“सुंदरबाजी” हा नागोठण्याचा सुभेदार होता. त्याने भात घेऊन जाणारी इंग्रजांची 
गलबते पकडून ठेवली, परंतु इंग्रजांना धान्याची कमतरता होती. सुंदरबाजीने इंग्रजांना 
दया दाखविली आणि समझोत्याने प्रकरण मिटविले. 

नागोठणे, आपटे आणि चोल या भागातील लूटमार, जाळपोळ, निष्पाप लोकांची कैद इत्यादी 
बाबी संभाजीराजांच्या नजरेतून सुटल्या नव्हत्या. सिद्दीचे अन्याय विकोपाला पोहोचले होते. छत्रपत्री 
शिवाजीराजांच्या अनेक मोहिमा त्याने पचविल्या होत्या. त्यामुळे त्याला मस्ती होती. इंग्रजांच्या दुटप्पी 
वर्तनाने त्यांच्याकडून सिद्दीस शह देवविणे जमत नव्हते. सिद्दीइतके घट्ट बस्तान इंग्रजांचे बसले नव्हते 
आणि ते मतबलापुरते सिद्दीला सामील होते. इंग्रजांचा सिद्दीेकडील मदतीचा हात थांबविण्यासाठी 
मराठ्यांनी त्यांची जहाजे आपल्या ताब्यात घेतली होती. आता सिद्दीचा बंदोबस्त करण्यासाठी पुन्हा 
उंदेरीवर आक्रमण करावे की जंजिऱ्यावरच मोठी मोहीम उघडावी या विचारात संभाजीराजे होते. 

उंदेरीवरील मोहिमा अयशस्वी झाल्या होत्या आणि जंजिरा तर शिवाजीराजांनाही हस्तगत करता 
आला नव्हता ! 

'जंजिरा' उर्फ 'जझीरा मेहरूब' म्हणजे सिद्दीचे वारूळ! हे मातीचे नव्हते, ते होते काळ्या 
कातळाचे! तोफांच्या माऱ्याला थोपवून धरणारे चिलखत! किल्ल्यात प्रचंड भव्य राजवाड्यात राहाणारा, 
गोड्या पाण्याच्या तळ्यातील पाणी पिऊन मस्त झालेला सिद्दी शत्रूला समुद्राचे खारे पाणी पार करून 
५०फूट (सु. ८० कि.मी) उंचीच्या अभेद्य कोटातून प्रवेश करण्याचे स्वप्नसुद्धा पाहू देत नव्हता ! 


जंजिऱ्यावर आक्रमणाचा एक प्रयत्न 
संभाजीराजांचा जंजिऱ्यावर आक्रमण करण्याचा विचार चालू असतानाच एका मराठा वीराने 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १४९ 


जंजिरा किल्ल्यात शिरून तेथील कोठाराला आग लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्याने त्यांच्या 
सैन्यात नोकरी धरली. तेथे एक बटकी (वेश्या) खरेदी केली आणि तेथील दारूच्या कोठारास आग 
लावण्याचा बेत रचला. त्याचा हा डाव एका दासीकडून सिद्दीला समजला आणि त्याला प्राणास मुकावे 
लागले. त्या वीराचे नाव होते 'कोंडाजी फर्जद.' काही लोकांना सिद्दयांनी समुद्रात बुडविले, काही लोक 
पळून गेले... हा प्रयत्न फसला. 

मल्हार रामराव चिटणीस म्हणतात, ' ...हे वर्तमान महाराजांस कळल्यावर जंजिरा कसेही करून 
घ्यावा हे मनात आणिले. ते समयी कबजीचे मारफतीने दादाजी रघुनाथ देशपांडे, प्रभु महाडकर यांनी 
जंजिरा घेऊन देतो असे बोलणे लाविले. तेव्हा जंजिरा घेणेिविशी मसलत करावी. हा मनातील खंबीर 
विचार, त्यात कबजीचे राजकारण, जंजिरा घेऊन दिला म्हणजे मजमू म्हणजे अमात्यपद द्यावे असा 
करार यादीवर करून देऊन आरमाराचे सुभे दौलतखान व मायनाक व कावजी व गोविंदजी कान्हो 
सरंजामसुद्धा मदतीस देऊन व लोक बरोबर देऊन दादाजी देशपांड्ये रवाना केले.' "* 


संभाजीराजांचे जंजिरा मोहिमेतील नेतृत्व 


संभाजीराजे यांनी मोहिमेचे नेतृत्व स्वत:कडे घेतले. मायनाकचा मुलगा व दर्यासारंग हे त्यांच्या 
बरोबर होते. ५हजार खलाशी व १५०गलबते या कामात सज्ज होती. सिद्दीच्या किनाऱ्यावरील 
जाळपोळ, दंगल आणि छळामुळे संभाजीराजे चिडले होते. त्यांनी आपल्या सैन्यानिशी वेढा दिला. 
सतत १५दिवस तोफांची सरबती चालू झाली. शहजादा अकबराला बरोबर घेऊन २ हजार सैन्यानिशी 
वेढा चालू होता. दंडाराजपुरीच्या कोटाच्या भिंती जमीनदोस्त झाल्या. सिद्दी आपल्या सहकाऱ्यांसह 
खडकाआड दडून बसला. त्याला निवारा राहिला नाही. त्याला तेथून निसटणे भाग पडले. सारखा 
दारूगोळा पाठविला जात होता. १९ जानेवारी १६८२ च्या पत्रांतून मुंबईकर सुरतकरांना कळवितात. 
जोपर्यंत सिद्दी तह करीत नाही किंवा तो माघारी फिरत नाही तोपर्यंत संभाजीराजास 
शांतता मिळणार नाही. त्याने तसा निग्रह केला आहे. अहवालावरून असे समजते 
की; तो समुद्रावरील सर्व ख्रिस्त्यांना नष्ट करुन सर्व सागरी ठाणी घेईल. त्याकरिता 
त्याने चांगल्या शिपायांची सर्व शक्तीनिशी तयारी केली आहे. सिद्दीने जर इकडे प्रवेश 
केला तर आपण आपली संरक्षणयंत्रणा वाढविली पाहिजे आणि संभाजीच्या बाबतीत 
पूर्णपणे जागरुक राहिले पाहिजे. संभाजी विनाविलंब सिद्दीच्या विरुद्ध ताकद वाढवील. 
आपण मात्र पुरेसे दक्ष असावे हे बरे /"* 
संभाजीराजांनी पोर्तुगिजांनासुद्धा धमकी दिली होती की, माझ्या माणसांना दंडाराजपुरीवर उतरण्यास 
मदत न केली तर खालच्या चौलच्या कोटाचे सर्व बुरूज जमीनदोस्त करून टाकीन. 
जंजिऱ्यावर पाच तोफा लावल्या. किल्लेदाराबरोबर मुकाबला केला. तोफा चालविल्या. दारूचे 
गोळे किल्ल्यात सतत फेकले जात होते. प्रत्येक तोफगोळ्याचे वजन पावणेचार शेर होते."* 
जंजिऱ्यावर तोफांचा मारा चालूच होता. सिद्दी खैरात आणि सिद्दी कासीम एका लहान टेकडीचे 
आश्रयास बसले होते. पण त्यांच्या होड्या मात्र जंजिऱ्याभोवती गस्त घालीत होत्या. त्यामुळे जंजिऱ्यात 


वा महायुद्धाच्या वेळी महासागराचे खालून आणि मलबेरी बंदराजवळून एक पाईप लाईन (1८१०) टाकायची 
कल्पना होती. तसेच प्रो. पाईक यांची लाकडाचा भुसा आणि बर्फ यांचे प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची कल्पना होती 


ज्यलज्ज्वलनतेजस सं'माजीराजा प्रकरण बौ 


१५१ 


प्रवेश करणे शक्‍य नव्हते. किल्ल्यात प्रवेश केला तरच यशाची आशा होती. 

सेतु बांधा रे सागरी ! 

किल्ल्यात प्रवेश करण्यासाठी मार्ग करणे गरजेचे होते. त्यासाठी रामायणातील समुद्रात सेतृ 
बांधून वानरसेनेने लंकेत प्रवेश केला तशा तऱ्हेची योजना संभाजीराजांच्या मनात आली. जंजिऱ्याच्या 


पहाद्रागवर धडक मारण्यासाठी जंजिऱ्याची खाडी बुजवून टाकून तीवरून रस्ता करावयाचे ठरले. 
आठशे चौरस वार रुंद आणि तौस वार लांब अशी ती खाडी होती. दगड, लाकडाचे ओंडके, कापसाचे 
गट्टे, माती, ज्या मिळतील त्या जड वस्तू खाडीत टाकण्यात आल्या. थोडाफार रस्ता तयार झाला पण 
समुद्राला भरती आली आणि हा प्रयत्न असफल झाला ! संभाजीराजे हताश झाले." 

इ.स. पूर्व ३३२ मध्ये सिकंदर अलेक्झांडर दि ग्रेट याने न्यू टायर या बेटावर हल्ला करण्यासाठी 
असाच समुद्रात सेतृ लाकडे व उद्‌ध्वस्त झालेल्या जुन्या टायरबेटामधील दगड याचा वापर करून 
बांधला होता. त्यावेळी त्यास मात्र न्यूटायर बेट जिंकता आले. "*' त्यावेळी सुद्धा त्याने आपल्या 
सैनिकांना वक्षिसाची घोषणा केली होती. संभाजीराजांच्या जंजिरा मोहिमेचा हा प्रयत्नसुद्धा अलेक्झांडर 
दि प्रेट प्रमाणेच होता. (या संबंधीचे नकाशे पाहावेत.) 

या वेढ्यात गुंतून राहाण्यापेक्षा हसन अलीखान कल्याण भिवंडीला उतरला होता. त्याचा 
समाचार घेणे जास्त गरजेचे होते. वेढा चालूच राहिला. दादाजी रघुनाथांनी वेढ्याचे काम पुढे चालू 
ठेवले, संभाजीगजे गंगोलीस गेले व अकबर शहापूरला गेला. 


पोर्तुगिजांच्या हालचाली 
इ.स. १६८१ सालातील मराठे व पोर्तुगीज यांच्या संबंधांचा आढावा घेताना एका गोष्टीचा 
टक्रेख करणे गरजेचे आहे. मराठे आणि पोर्तुगीज शिवाजीराजांच्या महानिर्वाणानंतर एकमेकांशी सलोख्याने 
वागण्याचा प्रयत्न करीत होते. शिवाजीराजांनी गोव्यावर स्वारी करून गोव्याचे पोर्तुगिजांचे खिस्तीकरण 
व इंक्विझिशनला बराच पायबंद घातला होता. 
संभाजीराजांनी ५ मे, १६८० रोजी गोव्याचा त्या वेळचा व्हॉईसराय (विजरई) 'अंतोनिया - 
पाइस द सांदे' याला रामजी नाईक ठाकूर या आपल्या वकिलामार्फत पत्र पाठवून आपले वडिलांचे 
महानिर्वाणाची वातमी कळविली होती व आपण आता राज्याधिकारी झाल्याचे कळविले होते. गोव्याचा 
विजरई संभाजीराजांचे या पत्रावर खूष होता. २९ मे १६८० चे एका पत्रातून शिवाजीराजांचे मृत्यूचा 
दुखवटा व्यक्त करताना तो म्हणतो, 'मृत्यू हा कुणालाच चुकला नाही. आणि चुकत नाही. दैवी इच्छेपुढे 
कुणाचीच मात्रा चालत नाही. आपल्यासारखा शांततेने राज्य करणारा राजा आपल्या प्रजेला लाभला 
याबद्दल आपली प्रजा अभिनंदनास पात्र आहे. प्रजेच्या दृष्टीने न्याय आणि शांतता यासारखे सुख दुसरे 
कोणते असते ? यासोबत संभाजीराजांना अंतोनिया - पाईश इ सांदे विजरई याने नजराणा पाठविला. 
तहाच्या वाटाघाटी झाल्या तरी संभाजीराजांचा दूत येसाजी गंभीर यांचेजवळ विश्‍वसनीय 
प्रमाणपत्र नसल्याने तह लांबणीवर पडल्याचे जून, १६८० चे पत्रातून विजरईने कळविले. तहाच्या 
वाटाघाटी चालूच ठेवल्या होत्या. डिचोलीच्या मराठा सुभेदाराबरोबर व्यापारासंबंधी पोर्तुगिजांचे बिनसल्यामुळे 


तहात परत व्यत्यय आला. 


प्रकरण चौथे ज्वलज्म्वलनतेजस संभाजीराजा १५१ 


फोंडे येथे मराठ्यांचा धर्माजी नागनाथ हा सुभेदार होता. रामजी नाईक ठाकूर ह्या डिचोलीच्या 
सुभेदारासंबंधीच्या तक्रारी व्हॉईसरायने धर्माजी नागनाथकडे वळविल्या. पोर्तुगीज व्हॉईसराय अंतनियू 
प्राईज द सादे संभाजीराजांच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त करताना कॅप्टन जनरल आणाजी पंडित यास 
४ जुन १६८१ रोजी लिहितो, 

आपले दिवंगत स्वामी शिवाजीराजे यांना आपण मोठ्या चातुर्याने इमाने इतबारे 
राज्यकारभार हाकण्यास मदत करीत होता हे मला गाहीत होते. त्याच भक्तीने आपण 
त्यांचे पुत्र संभाजीराजे ह्यांचीही सेवा करीत आहांत असे कळले आहे. परंतु मला असे 
कळले आहे की, आपल्या राज्याचा सांप्रतचा कारभार शिवाजीराजे ह्यांच्या कारमारसारखा 
चालत नसावा. 

संभाजीराजे यांना साह्रा द्यावा का, तुम्ही पोर्ठींगिजांवर विश्‍वास टाकावा व शत्रूशी 
निधस्तिपणे मुकाबला करावा. आमच्या स्वामींच्या राज्याला त्यांच्या राज्याची सीमा 
भिडलेली आहे; तिचे रक्षणासाठी ह्यांना एकाही शिपायाची गरज नाही.** 

संभाजीराजे तहाचे काम लांबणीवर टाकून पोर्तुगीज व्हॉईसराय यास खेळवीत ठेवीत असल्याचे 
दिसून येते. डिचोलीच्या सुभेदाराविरुद्ध आपण कोणतीच कारवाई करीत नाही ही गोष्ट आणाजी 
पंडितास २६ जुल, १६८१ पत्रातून कळविताना व्हॉईसराय म्हणतो, 

ज्या राज्याशी संभाजीराजे ह्यांच्या वडिलांची मैत्री होती व ज्यांनी त्यांना आजचे वैभ्रव 
मिळवून देण्याच्या कामी मदत केली, त्यांची संभाजीराजे यांनी कदर करू नये ह्याचे 
राहून राहून दुःख होते." 

नंतर संभाजीराजांनी डिचोलीच्या सुभेदाराची बदली केली आणि शिवाजी फडनाइकांची नेमणूक 
केली. ही बातमी समजल्यावर विजरई येसाजी गंभीरराव यास १ जानेवारी १६८२ रोजी कळवितो की, 
“आमचे या दोन्ही राज्यांत सलोखा निर्माण व्हावा ही तळमळीची इच्छा आहे.' 

यानंतर गोव्याच्या व्हॉईसरायची बदली झाली होती. त्याचे जागी नवीन व्हॉईसराय हजर झाला 
होता. (सप्टेंबर १६८१) त्याचे नाव होते दो फ्रान्सीस्कु द ताव्हर कोंदि द आल्व्होर. त्यानंतर 
कोळवाड्याचा किल्ठा बांधण्यास सुरुवात झाली व त्याची तटबंदी केली. 

इ.स. १६८१ च्या मे महिन्याच्या सुमारास संभाजीराजे डिचोलीस राहिल्याचा उल्लेख पोर्तुगीज 
कागदपत्रांत आढळतो. पण राहाण्याच्या कारणाचा बोध होत नाही. कदाचित फिरंगाणातील राजकीय 
परिस्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी गेले असावेत. पोर्तुगिजांवर आक्रमण करण्याचा त्यांचा मनसुबा असावा 
असे वाटते. 

मे, १६८१ मध्ये मराठे सैन्याने दमणच्या बाजूला गडबड केली. संभाजीचे सैन्य त्या भागात 
गेल्याने दगणजवळील काही घरे जाळली व लोकही मारले... 

जंजिऱ्याच्या सिद्दीने पोर्तुगिजांचे चौल बंदरात राहून इ.स. १६८१ च्या अखेरीस संभाजीच्या 
मुलखात जाळपोळ केली. तेव्हा राजास राग आला. पोर्तुगिजांनी ज्या अर्थी सिद्दीला चौलात राहू दिले 
व तेथून मराठी मुलखात नुकसान करू दिले त्या अर्थी पोर्तुगिजांनी सिद्दीचे पारिपत्य करण्याचे कामी 
मदत केली पाहिजे म्हणून आग्रह धरला. ** 


१५२ ज्वलज्ज्वलनतेजस सं भाजीराजा प्रकरण चौथे 


समर्थांचा समर्थ उपदेश 
इ.स. १६८१ च्या डिसेंबर महिन्यात संभाजीराजांना समर्थ रामदासस्वामींनी पत्र पाठविले. 
शिवछत्रपतींच्या महानिर्वाणानंतर ज्येष्ठ मासी संभाजीराजे रामचंद्रपंत अमात्य यांचेसह सज्जनगडावर 
समर्थाचे दर्शन घेऊन आले होते. 
समर्थांबद्दल संभाजीराजांची पूज्यबुद्धी होती. राज्याभिषेकाची तयारी झाल्यावर संभाजीमहाराजांनी 
समर्थाचे राज्याभिषेक प्रसंगी उपस्थित राहाण्याची विनंती करण्यासाठी राघो अनंत यांस पाठविले होते. 
आपणांस येणे होत नाही म्हणून समर्थांनी दिवाकर गोसावी यांस पाठविले होते. 
त्यानंतर समर्थांनी संभाजीराजांस शके १६०२३, पौष महिन्यात (डिसेंबर, १६८१) पत्र पाठविले.** 
हे पत्र अत्यंत मुत्सद्वीपणाचे पण सरळ व ओजस्वी असून संभाजीलाच नव्हे तर सर्व महाराष्ट्रियांस 
निरंतर प्रोत्साहन मिळावे असाच सुंदर बोध त्यात केला आहे. 
संभाजीराजांनी उग्र स्थिती सोडावी आणि शिवाजीराजांचे रूप, त्यांचा प्रताप, त्यांचे चालणे, 
बोलणे, वागणे, राजकारण सारे आठवावे. भोगवृत्ती सोडावी. त्यागाची कास धरावी. 'बहुत लोक 
मेळवावे' हा बहुमोल उपदेश करण्याचे एकच कारण म्हणजे संभाजीराजे कुठेतरी चुकत होते हे खास. 
त्यांचो उग्र प्रकृती, त्यांचे कवी कलशाच्या आहारी जाऊन कारभाऱ्यांशी सुसंवाद नसणे किंवा त्यांचे 
व्यसनाबद्दल समर्थांना समजले असले पाहिजे आणि त्यामुळे राजास दोन उपदेशाचे शब्द, खऱ्या 
पुरुषार्थाची जाणीव करून देणारे शब्द सांगून जागे करावे, या कर्तव्यबुद्धीने समर्थांनी हा बहुमोल 
उपदेशाचा खटाटोप केला असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. 
“पत्र शंभुराजा'' 
अखंड सावधान असावें । दुश्चित कदापि नसावें । 
तजवीजा करीत बैसावें । एकांत स्थळीं1। १।। 
कांही उग्रस्थिति सोडावी । कांहीं सौम्यता धरावी । 
चिंता लागावी परावी । अंतर्यामी 1॥॥२॥। 
मागील अपराध क्षमा चिंता पराची लागावी । कारभारी हाती घ्यावें । 
सुखी करून सोडावें । कामाकडे 11३॥। 
पाटांतील तुंब निघेना । तरी मग प्रवाह चालेना । 
तैसें जनाच्या मना । कळले पाहिजे ।।॥४॥। 
जनाचा प्रवाहो चालला । म्हणजे कार्यभाग आटोपला । 
जन ठायीं ठायीं तुंबला । म्हणजे खोटे1।५॥। 
श्रेष्ठी जें जें मेळविले । त्यासाठीं भांडत बैसले । 
तरी मग जाणावें फावले । गनीमासी ॥॥६॥। 
ऐसें सहसा करूं नये । दोघे भांडतां तिसऱ्यासी जय । 
धीर धरूनि महत्कार्य । समजोनि करावें1॥1७॥। 
आधींच पडली धास्ती । म्हणजे कार्यभाग होय नास्ती । 
या कारणें समस्तीं । बुद्धी शोधावी 11८।। 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १५३ 


राजी राखतां जग । मग कार्यभागाची लगबग । 
ऐसें जाणोनि सांग । समाधान राखावें ।।९॥। 
सकळ लोक एक करावें । गनीमा निपटून काढावें । 
येणें करितां कीर्ति धांवे । दिगंतरीं ॥॥१०॥॥ 
आधीं गाजवावे तडाखे । तरी मग भूमंडळ धाकें । 
ऐसें न करितां धक्के । राज्यास होती ।।१९॥। 
समय प्रसंग ओळखावा । राग निपटून काढावा ।। 
आला तरी कळों न द्यावा । जनामध्यें ॥॥१२॥। 
राज्यामध्ये सकळ लोक । सलगी देऊनि करावे सेवक । 
लोकांचे मनामध्ये धाक । उपजो चि नये 1॥१३॥। 
बहुत लोक मेळवावे । एक विचारें भरावे । 
कष्ट करोनि घसरावें । म्लेंच्छावरी ।।१४॥। 
आहे जितुकें जतन करावें । पुढें अधिक मेळवावें । 
महाराष्ट्रराज्यचि करावें । जिकडे तिकडे ।। १५॥। 
लोकीं हिंमत धरावी । शार्थीची तरवार करावी । 
चढती वाढती पदवी । पावाल तेणें ॥॥१६॥। 
शिवराजासी आठवावें । जीवित्व तृणवत मानावें । 
इहलोकीं परलोकी राहावें । कौर्तिरूपें 1॥॥। १७1। 
शिवरायाचे आठवावें रूप । शिवरायाचा आठवावा प्रताप । 
शिवरायाचा आठवावा साक्षेप । भूमंडळीं ॥॥१८॥। 
शिवरायाचें कैसें बोलणें । शिवरायाचें कैसें चालणे । 
शिवरायाचे सलगी देणें । कैसें असे ॥॥१९॥। 
सकळ सुखाचा त्याग । करोनि साधिजे तो योग । 
राज्यसाधनाची लगबग । कैसी केली ॥॥२०॥! 
त्याहूनि करावें विशेष । तरीच म्हणवावें पुरुष । 
याउपरी आतां विद्वेष । काय लिहावें ॥२१॥। 
(श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिर, धुळे वाडांक ३८४) 
समर्थ छत्रपती शिवाजीराजांना जाणता राजा, शिवकल्याण राजा असे संबोधतात. त्यांच्या 
वारसाने देखील जाणतेपण शिकावे असा समर्थ उपदेश करतात. 


समर्थांचा उपदेश संभाजीराजांनी पुढे पाळण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रत्यय त्यांच्या पुढील राजकारणावरून 
दिसून येतो. 


स्वामींनी सज्जनगडी पूर्णावतार केला. 


माघ वद्य नवमी, शके १६०३ दुर्मती नाम संवत्सरे २२ जानेवारी, १६८२ वार शनिवार हा 
तो दिवस. 


१५४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण चौथे 


संभाजीराजांना ही बातमी समजली. समर्थांच्या उत्तरकार्यासाठी त्यांनी रामचंद्रपंत यांना सज्जनगडी 
जाण्याची आज्ञा केली. नंतर १-१॥ महिन्याने संभाजीराजे रामचंद्रपंतांसह सज्जनगडावर गेले. समर्थांच्या 
समाधीचे दर्शन घेऊन समाधीसुद्धा मोठे देवालय बांधण्याचा हूकूम दिला. 
दीड महिन्यात मोठे देवालय करविले. मठाच्या खर्चास द्रव्य पुरविण्याची रामचंद्रपंत अमात्य व 
खंडोबष्ठाळ यांना आज्ञा दिली. व संभाजीराजांनी शिवाजी महाराजांचेच धोरण राज्यातील साधुसंतांचा 
योग्य तो मान राखण्याचे अंगिकारले.** 
त्यानंतर संभाजीराजांनी समर्थशिष्य दिवाकर गोसावी यांना पत्र लिहिले, ते असे- 
राजशक ८ दुदुभी- शके १६०४, 
सोमवार, (१३ मार्च , १६८ २)- चत्र शुद्ध १५ 
संभाजीराजे - वे. रा. दिवाकर गोसावी- 
श्रीस्वामी सज्जनगडीं एणवितार केला. ते स्थळीं हनुमंताचे देवालय बांधलें आहे. 
स्वामी असतां समुदाय होता. तो सेवेसी असों देणें आणि सुबासुबाहून धर्मादाये इनाम 
देविला. तो आणाऊन देवांस व सरमुदायास पाठवीत जाणें. य्थाविधि उत्सव समारंभ 
करीत जाणे. तैसेंच श्रीरघुनाथ देवालय चाफली आहे, तेथील नित्यपूजा, रथोत्साव 
सनदेप्रमाणें मोईन व इनाय आणवून येथासांग करात जाणें..*" 
तसेच रंगनाथस्वामी देवी व दे. भ. प्रांत जाऊली यांना एक पत्र लिहिले, ते उपलब्ध आहे. ते 
असे - 
(१६८२ मार्च १३) शः १६०४ चेत्रशुद्ध १५ 
शंभुछ्रपती- 
कासी रंगनाथ देवी व दे. क. ग्रंत जाऊली रामदासस्वामींनी पणवितार केला. त्या 
स्थानी श्रीहणमंताचें देवालय करविले; त्याची व चाफळच्या रथोत्सवाकरतां कनटिकांतून 
देवाच्या शर्ती असतील त्यांसी नित्यपूजेस व समारंभास व शिष्य समुदायासाठीं 
धर्मादाय मोईन पेशगीप्रमाणें चालवून ती दिवाकर गोसाव्याचे विद्यमाने करीत जाणो** 
२ जून १६८२ रोजी जिजोजी काटकर, किल्लेदार, मुद्राधारी सज्जनगड यास राजांनी एक पत्र 
लिहिले- 
(२ जून १६८२) रा. १६०४ ज्येछ शुद्ध ७ 
शंधुछ्रपती- 
श्रीस्वामी यांनीं अवतार पूर्ण करण्याअगोदर आज्ञा केली होती, त्याप्रमाणे राहाटी 
करणे व भानजी व ग्रमजी व दिवाकर गोसावी, उधव गोसावी यांस भांडण न करणें 
मुख्य मोहत्सव चाफळीं होत जाईल. तुम्ही धालमेलीत पडावया प्रयोजन नाही** 
वरील पत्रांवरून संभाजीराजांचे मनात समर्थभक्ती किती जाज्ज्वल्य होती याचा प्रत्यय येतो. 
[_] (1 (_) 


प्रकरण चौथे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १५५ 
संदर्भ टीपा 

१. मराचिब - पृ. ८ ३६. ऐब (खंड १) - पृ. १३० 

२. पकाअनु - श्लोक ८-३९, पृ. ४२ ३७. मोमसं - पृ. ६५, ६६, ६७ 

३. मझ्सा खं १२, ले. ८७, पृ. ५४ ३८. प्तळ-पृ. १९७ 

४. इस्ट निमार गॅझ. - पृ. ४५९ ते ४६४ ३९. ऐश - पृ. २८ 

५. मस्वायु - पृ. १-४ ४०. मराचिब - पृ. ४१ 

६. अखबार - क्र. १८० ४१. मराचिब - पृ. १२ 

७. मोमसं - पृ. ६० ४२. मराछोब - पृ. ५२-५८ 

८. मोआम - पृ. ७७ ४३. मऔ- पृ. २० 

९. निविऔ - पृ. ४०-४१ ४४. निविऔ - पृ. २० 

१०. अखबार - क्र. ११८ ४५. मऔ-पृ. २१ 

११. मोमसं - पृ. ६० ४६. मस्वायु - पृ. ५.६ 

१२. अखबार - क्र. १९० ४७. मुरि (स.) २ - पृ. २९४-९५ 

१३. ऐश - पृ. २८ ४८. अखबार - क्र. २४५ 

१४. पळ-पू. १९४ ४९. अखबार - क्र. २४६ ते २५८ 

१५. औना - खंड २, पृ. ३५४ ५०. अहोमो - पृ. २०९ 

१६. ॥॥७ (1.5) पृ. १२-९९ ५१. ऐश - पृ. २८ 

१७. कित्ता - पृ. १२-९९ ५२. वेध महामानवाचा - पृ. ३०३, ३०४, ३०६ 

१८. अहोमो - पृ. २००, २०१, २०३ ५३, छेगा७ 0 &ण. 18-7-1681, 501 - ४० 90-58-60 

१९. मस्वायु - पृ. ४ ५४. छेगा (05091 - 16-8-1681, 5ण.0.19 2]४०, 34 

२०. मस्वायु - पृ. ६ ५५. मराचिब - पृ. १४ 

२१. मोआम - पृ. ७८ ५६. छेट्या (0 81 - 19-1-82, 50-४०. 2 - 0०९८ 4-5, 

२२. मोमसं - पू. ६४ *०-108, 45-46 

२३. मऔ-पृ. २० ५७. अखबार - २४-२-१६८२ 

२४. मोमसं - पृ. २०-२२ ५८. प्ः0१९-पृ. १०८ 

२५. कित्ता - पृ. २३ प्र९र ठ्याथगओफ ० ८्ाठला एट टाच! - 2- 310 

२६. अखबार - क्र. २०९ पुट. बदल. (आप 2 प. २८ 

२७. मोआम - पृ. ७८ ६१. पोदखं ३ (ब्राप) - पृ. ३० 

२८. ऐश - पृ. २८ ६२. कित्ता 

२९. 0णा- 133, ऐएम)॥1 ९- 296-299 ६३. सच (आ) - पृ. २९७-९८ 

३०. ऐश - पृ. २५ (मराचिब - पृ. ५-७) न 

३१. छसंच (बे) - पू. १४९ ६४. हुप - पृ. ३६, बावडेकर पंत अमात्य वंडरवृत्त पृ. 

३२. पमळ-पृ. १९७ ३ै्‌र .. 

३३. मराछोब - पू. १९७ ६५. संपसासं - क्र. ६५ पृ. १९ 

३४. प्ळ-पृ. १९७ ६६. कित्ता - क्र. ६७ पृ. १९ 

३५. अहोमो - पृ. २१०-२११ ६७. कित्ता - क्र. ७१ पृ. २० 


प्रकरण पाचवे 
झुंज, झुंज, झुंज 


सन १६८२ ते १६८३ 


सन १६८२ते १६८३ 


०0 कल्याण-भिवंडीत मोगल उतरले 

0 जंजिरा मोहीम चालूच 

0 इंग्रज-सिद्दी-मराठे एक प्रेमरोधाचा त्रिकोण 
0 रामसेजचा वेढा 

0 कल्याण-भिवंडी - तळकोकण 

0 कर्नाटकातील हालचाली (सन १६८२) 

0 गोव्याचे पोर्तुगीज (१६८ २) 

0 छत्रपती संभाजीराजांचे रामसिंहास संस्कृत पत्र 


कल्याण-भिवंडीत मोगल उतरले 


७ नोव्हेंबर, १६८१ चे सुमारास - हसनअलीखान बहादूर आलमगिरीशाही यास चौदा हजार 
फौजेसह तळकोकणात रवाना करण्यात आले होते. त्यासाठी निय्यते खैरचा फातिहा पढून त्यास 
खिल्लत, दहा हजार रुपये किंमतीचा एक हत्ती व तीनशे मोहरा किंमतीच्या सोन्याच्या साजासह एक घोडा 
बादशहाने बक्षीस दिला. त्यास चार हजार जात, तीन हजार स्वार, त्यापैकी पाचशे स्वार दुघोडी अशी 
मनसब होती. त्यावर कृपा करून तीत एक हजार जात वाढ फर्माविली. त्याची मुले हुसेन अली वगैरेंना 
बक्षीस देऊन बापाबरोबर रवाना होण्याचा हुकूम झाला.' 

मासिरे आलमगिरीतील नोंद (इस्लामाबाद) : मथुरेचा फौजदार हसन अलीखान बादशहास 
भेटला. त्याला खिलतीची वस्त्रे, हत्ती आणि घोडाही देण्यात येऊन त्याला दक्षिणेच्या मोहिमेवर 
पाठविण्यात आले.' 

हसनअलीखान : अलिवर्दीखान (जहांगीरकालीन) याचा मुलगा हसनअलीखान* त्यास नंदुरबारची 
आणि सुलतानपूरची फौजदारी दिली. त्यानंतर औरंगाबादचा तो प्रमुख झाला. शहाजादा मुअज्जमबरोबर 
औरंगजेबाने त्याला मुलतानला पाठविले. पुढे तो इस्लामाबाद (मथुरा) चा फौजदार झाला. तेथे त्याने 
जाटांच्या बंडाचा बिमोड केला. जाटांचा प्रमुख गोकुळ जाट याला जिवंत पकडून आग्ऱ्याला आणून 


प्रकरण पाचवे ज्यलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १५७ 


कोतवालीच्या चौथऱ्यावर त्याचे तुकडे केले होते. औरंगी वृत्तीच्याच ह्या हसन अलीखानाने मेवाडच्या 
लढ्यात महाराण्याला पाणी पाजले होते आणि उदयपृरजवळच्या एकशे शहाहत्तर देवळांचा नायनाट 
केला होता. आपल्याच वृत्तीचा हा हसन अलीखान औरंगजेबाच्या मर्जीतला अधिकारी होता. त्यामुळे 
कोकणावर स्वारी करण्यास हाच योग्य आहे हे त्याच्या पारखी वृत्तीस समजल्यावाचून राहिळे नाही 
आणि हसनअलीखान बहादूर आलमगिरशाही यास दक्षिणेतील कोकण काबीज करण्यास पाठविले. 
जुन्नर ते कल्याणपर्यंतचा टापू मोकळा होता. तो घेण्याचा विचार करून हसन अलीखान 
निघाला. मुंबईकर इंग्रज हसनअलीखानाचे आगमनाची बातमी आपले ४ फेब्रुवारी, १६८२ च्या पत्रात 
देतात. 
"नवाब हसनअलीखान बहादुरकडून महंमद नावाचा एक माणूस पत्र धेऊन तेथे 
आला. हसनअलाीखान २० हजार स्वार व पंधरा हजार पायदळ घेऊन आता 
आलेल्या बातमीनुसार कल्याण-भिवंडीपर्यंन आला आहे. 
हसनअल्गरीखानाने वाटेत अनेक वाड्या जाळल्या. त्या पोर्तुगिजांच्या (फिरंगाणातील) 
असल्याचे नंतर लक्षात आले. संभाजीराजांच्या लोकांशी लढाई झाली. त्यात नबाबाची 
सरशी झाली, पण याची सत्यासत्यता समजत नाही. जर तो येथे राहमणार असेल तर 
त्याला रसद पुरवावी लागेल... 
तरीसुद्धा अशी मदत गुप्तपणे संभाजीराजांना कळू न देता करावी असे ते २४ फेब्रुवारीचे पत्रातून 
मुंबईकर सुरतकरांना पुन्हा कळवितात.* 

हसनअलीखानच्या या मोहिमेचे वृत्त भीमसेन सक्सेना लिहितो- 

“अलीवर्दीखान (जहांगिरकालीन) याचा मुलगा हुसेन अलीखान याला शहाजाद्यापाशी तैनात 
करण्यात आले. कोकण भागातील ग्निमांची मोड करण्यासाठी हुसेन अलीखान तिकडे कल्याण-भिवंडी 
भागात रवाना झाला. (७ नोव्हें, १६८१) कोकणात अनेक वुद्धप्रसंग झाले. या मोहिमेत राव दलपत 
याने चांगली कामगिरी केली. या मोहिमेत जीवराव दखनी हा मारला गेला. त्याचा नातू जगदेवराय याला 
मनसब आणि नगारे नौबतीचा मानही देण्यात आला: जाधवराव याचा मुलगा वयाने लहान होता. त्याला 
त्याच्या बापाची जह्मगिरी आणि मनसबही देण्यात आली. या मोहिमेत राव कर्ण याचा मुलगा पदूमसिंग 
हजारी हा शॉर्याने लढत असता मरण पावला 

बुसातिनुस्सलातीनकार हसनअलीखानाच्या या मोहिमेचे वर्णन करतो ते असे, 'बादशाही लष्कराची 
व संभाजीच्या सैन्याची आलमालला गाठ पडली व लढाई झाली. आलमगीर बादशहाकडील हसन 
अल्ग्रीखान जखमी झाला. बरेच लोक जखमी झाले. बरेच मेले. संभाजीच्या सैन्याची फत्ते झाली... 

फेब्रुवारीचे सुरुवातीस हसनअलीखान कोकणात उतरला. सैन्य दऱ्याखोऱ्यात उतरले. सोबत 
लोदीखान होता. मराठ्यांनी राजा महासिंग कटोरिया आणि जदुनाथ दख्खनी यांच्या तुकड्यांवर हल्ले 
केले. लोदीखानाचा मुलगा मेहमूद डाव्या तुकडीतून उजवीकडे लढू लागला. दोन्ही बाजूंचे लोक जखमी 
झाले. जाधवराव, महासिंग कटोरिया, दलपत, शुभकर्ण बुंदेला आणि लोदीखानचा मुलगा मेहमूद 
जखमी झाले. 

ईश्वरदास नागर हसनअलीखानचे मोहिमेबद्दल लिहितो, (औरंगजेब बादशहा बुऱहाणपुरात दाखल 


१५८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पाचवे 


झाला (१३ नोव्हे, १६०१) शहजादा मुअज्जम यास मानाची वस्त्रे, हती, दहा घोडे इत्यादी देण्यात 
येऊन तळकोकणातील संभाजीच्या मुलखाविरुद्ध त्याची रवानगी करण्यात आली. त्याच्याबरोबर पुढील 
सरदार तैनात करण्यात आले. हसनअलीखान बहादूर, फत्तेजंगखान, राव अठुप्सिंह, अनिरुद्ध हाडा, 
कुंवर किशनसिंह आणि इतर मोगलांच्या सेना कोकाई घाटावरून खाली उतरून प्रसरल्या, त्यांनी तो 
प्रांत उद्ध्वस्त करून टाकला. 
हसनअलीखान कल्याण-भिवंडीकडे आला. त्याच वेळी संभाजीराजांनी जंजिऱ्यास धडक दिली 
होती. सेतू बांधण्याचे काम चालू होते. या कामी शौर्य गाजविणाऱ्या सैनिकांना अर्धा शेर सोने व 
सोन्याचे कडे देण्याचे जाहीर केले होते. दादाजी रघुनाथ व विसाजी प्रभू हेही वेढा चालवीत होते. त्यांना 
अमात्यपदाची आशा होती याच वेळी संभाजीराजांना हसनअलीखान कोकणात उतरल्याची बातमी २४ 
फेब्रुवारी, १६८२ च्या दरम्यान समजली आणि त्यांनी जंजिऱ्याची जबाबदारी दादाजी प्रभूंवर सोपविली, 
त्यांना कल्याण-भिवंडीकडे जावे लागले. संभाजीराजांच्या बरोबर जंजिरा मोहिमेत शहजादा अकबर 
होता. तो शहापूरला गेला व संभाजीराजे गांगोलीला गेले. 
हसनअलीखानास फारसे यश आले नाही. शहजादा आज्जम याने हसनअलीखान यास भीमेच्या 
काठी ठेवून आपल्याकडे निघून यावे, असे कळविले.' 
जेधे शकावलीतील नोंद : शके १६०३ माघमासी हसनअलीखान कल्याण भिवंडी जाळून 
फ़िरोन गेला.'* 
१८ फेब्रुवारी ६८२ रोजी औरंगजेब बादशहाने बुऱ्हाणपूर सोडले. '' बादशहा तीन-चार महिने 
बुऱ्हाणपुरात आनंदाने राहिला होता. १९ मार्च, १६८२ रोजी कनोरी मुक्कामी शाहजादा आज्जमने 
बादशहाची भेट घेतली. २२ मार्च, १६८२ रोजी बादशहा औरंगाबादला पोहोचला.'* 


जंजिरा मोहीम चालूच 


औरंगजेब बादशहा महाराष्ट्रात येऊन दाखल झाला होता. हसनअलीखान कल्याण-भिवंडीकडे 
होता तर मोगली सैन्याने चौफेर हल्ले सुरू केले होते. संभाजीराजे कोकण सोडून परत आले. जंजिरा 
दादाजी प्रभू लढवीत होता. 

खाडी भरून काढण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाला होता. जंजिरा मोहिमेची माहिती म. रा. 
चिटणीस बखरीतून मिळते ती अशी- 'इकडे.... दादाजी देशपांडे जंजिरे यांजवर जाऊन श्रांतात बहुत 
धामधूम केली. आरमारही भोवते ठेवून जिकडून तिकडून बंदी केली. ऐसे बहूत जेरदस्तीत आणिले. 
हल्लाह्यी एक दोन वेळां शिड्या लावून केला. परंतु त्यांनी काणून काढिल्या. लोक बहुत मारिले. साध्य 
न होय याजमुळे लोक बोेदिल होऊन उठून चालले. मसलत सिद्धीस जात नाही ऐसे पाहून नामोहरम 
होऊन उठोन माघारे आले. आरमारही उठोन गेले. हबशी यानी स्वारी करून देशपांडे यांचा कबिला 
महाडहून धरून नेला व चौलावर स्वारी करून तेथूनही लोक बहुत धरून नेले. त्याजवरी सिद्धी मिसरी 
व दोलतखान व मायनाक शंडारी, संताजी पवळा, गोविंदजी जाधव व गोविंद कान्हो हे आरमाराचे 
सरदार नागोठाणे व आपटे यांचेकडे आरमार घेऊन गेले. ते उरणचे खाडीनजीक हबशी याचे आरमार 
जात होते (तेथे) त्यांची यांची गाठ पडली. वृद्ध बहुत जाहले. महाराजांकडील पंधरा गलबते व सिद्दी 
मिसरी पाडाव करून नेले. कितेक गलबते बुडविली. "कितेक पळून गेले. त्यावर हबशी बळावत 


प्रकरण पाचवे ज्वलज्म्यलनतेजस संभाजीराजा १५९ 


चालला. खेरतखान हबशी आणि गुश्षकामध्ये स्वाऱ्या पाळून धोर थोर माणसांचे कविले धरून नेऊ 
लागले. कित्येक इकडील लोक राजाची क्रुरता पाहून हबशी याजकडे जाऊन चाकरीस गाते झाले. ! ११ 

वरील मजकूर बराच खरा वाटतो. एकंदर हानी जास्त झाल्याचे दिसते. मोहिमेचे काम शर्थीने 
चालू होते. इंग्रजांचे पत्रातून ही गोष्ट लक्षात येईल, एप्रिल-मे अखेर दादाजी सारखा प्रयत्न करीत होता. 

३० जुलै १६८२ च्या पत्रातून कारवारकर सुरतकरांना कळवितात, 

'संपाजीरजाला जोराचा हाय करून दंडागजपुरी घेईन अशी फार आशा होती. 
दादाजी प्रभू व इतर सेनापती व आपले निधड्या छातीचे ४००० लोक धेऊन 
त्यांच्याकडे वेढा घालविला. या दुर्घट कागासाठी उत्तेजित व्हावे म्हणून त्यास अर्धा 
शेर सोने किंवा चांदीची कडी बक्षिस दिली. परंतु यश आले नाही, बरेच लोक मारले 
गेले. अवये ५०० लोक वाचले." 

म. रा. चिटणीस बखरीप्रमाणे व मराठीराज्याच्या छोट्या बखरीतपण या मोहिमेचे वर्णन आढळते. 
त्याचा सारांश - “... जंजिरेवर हपशी याने बहुत शेखी केली. त्यावर कवी कलश यांनी दादाजी रपुनाथ 
याला रवाना केले. त्याजबरोबर आरमार मायनाईक व गोविंदराव काथे सरदार रवाना झाले. तोफ सव्वा 
खंडी दारूची होती. तिच्या योगे हबशी जोर केला. तो कवी कलशास सरकारातून सांगितले को पैका 
बहुत खर्च केला. अद्यापी राजापुरी हातास येत नाही. महाराजास सांगितले दादाजी प्रभू याने बहुत पका 
खर्च केला. त्यास उठोन आणावे. खर्च करून कामाचा नाश केला./ * 
जंजिरा- मोहिमेचे फलित 

(१) शिवछत्रपतींच्या जंजिरा मोहिमा - छत्रपती शिवाजीराजांनी जंजिऱ्यावर अनेक वेळा 
आक्रमणे केली. पण त्यांना कधीही यश आले नाही. इ.स. १६५७ मध्ये शामजीपंत पेशवे व घोलप 
यांनी जंजिऱ्यास वेढा घातला होता. सिद्दी फत्तेखान हा जंजिऱ्याचा सुभेदार होता. पराभव होत आहे असे 
दिसताच सिद्दी खैरातने शामजीपंतांना वाटाघाटीसाठी बोलावून अटक केली. शामजीपंतांना माघार 
घ्यावी लागली. त्यांची पेशवाई महाराजांनी काढून घेतली. इ.स. १६५८ निळो मुजुमदारांनी जंजिरा 
शर्थीने लढविला. अफझलखानाचे स्वारीमुळे परतावे लागले. इ.स. १६६३ मध्ये रघुनाथपंत अत्रे यांनी 
जंजिरा लढविला. सिद्दी तहासाठी तयार झाला. सिद्दीने तहातील इतर अटी मान्य केल्या. जंजिरा दिला 
नाही. पुरंदरच्या तहाचे वेळी मिर्झाराजांनी सिद्दीला जंजिरा खाली करून द्यावा म्हणून हुकूम दिला होता. 
तो त्याने मानला नाही. सिद्दी याकूब, संबूळ व खैरात यांनी औरंगजेबाकडून 'जंजिरा कलम बोलो नये', 
असा आदेश मिळविला. इ.स. १६६७ मध्ये परत मोरोपंतांना घेऊन सिद्दीवर गेले. सिद्दी फत्तेखान हा 
सुभेदार होता. सिद्दी संबूल, खैरात आणि कासीम हे पण होते. राजांनी वेढा दिला पण सिद्दीने 
औरंगजेबाचे मांडलिकत्व स्वीकारले. त्यामुळे राजांनी माघार घेतली.' इ.स. १६७१ चे जंजिऱ्याचे 
मोहिमेच्या वेळी शिवाजी महाराजांना जंजिरा घेऊन दाखवील त्याला १ मण सोने व बक्षिस जाहीर केले 
होते. 

नंतर इ.स. १६७६ मध्ये मोरोपंतांनी जंजिऱ्याची मोहीम हाती घेतली. लाय पाटील यांनी शिड्या 
लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी मोरोपंतांना अपयश आले. शिवाजी महाराजांची जंजिऱ्यावरील ती 
अखेरची मोहीम."* 


१६० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पाचवे 


संभाजीराजांची जंजिरा- मोहीम 

(१) संभाजीराजांना आपले वडिलांचे अपुरे स्वप्न पुरे करावे असे वाटल्यावरून त्यांनी ही मोहीम हाती 
घेतली असावी. 

(२) सिद्दी आणि इंग्रज हे दोन सागरी शत्रू एकमेकांचे सहाय्याने मराठी मुलखात कुरापती करीत होते. 
इंग्रजांचे दुटप्पी धोरण होते. ते मराठ्यांनाही दुखवत नव्हते आणि सिद्दीलाही नाराज करीत नव्हते. 
त्यामुळे एका मोठ्या शत्रूचाच काटा काढावा या हेतूने संभाजीराजांनी ही मोहीम हाती घेतली 
असावी. 

(३) सिद्दीचे लोक समुद्रकिनाऱ्यावरील मराठी मुलखात जाळपोळ करणे, प्रजेवर जुलूम करणे, स्र्रियांची 
अब्रू लुटणे इ. गोष्टी करीत असता त्यांस आळा घालण्याचे दृष्टीनेपण संभाजीराजांनी ही मोहीम 
हाती घेतली असावी. 

(४) जंजिऱ्याची खाडी बुजविण्याचे काम थांबविले गेले. दादाजी रघुनाथाने वेढा चालू ठेवला. पण 
मुसळधार पावसाने मराठी सैनिकांचा निभाव लागेना. ऐन पावसाळ्यात हा वेढा चालू ठेवणे हे 
आतताईपणाचे होते. त्यामुळे प्रचंड लाटा आणि निसरडे खडक यामुळे सैन्याचे हाल झाले. 

अनेक सैनिक मृत्युमुखी पडले. शेवटी फक्त ५०० लोक राहिले. मराठ्यांना पळवून लावले 
आणि दादाजी रघुनाथांच्या बायकोला सिद्द्यांनी पळवून नेले. अशा तर्‍हेच्या समुद्रावर अधिराज्य 
गाजविणाऱ्या सिद्ययाला नमविणे शक्‍य झाले नाही. सिद्दी मिस्त्रीसारखा एक दर्यावर्दी या मोहिमेत 
गमवावा लागला. नुकसान भरून काढणे अवघड होते. 

(५) संभाजीराजांनी ही मोहीम अभूतपूर्व अशी करण्याचे दृष्टीने खाडीवर सेतू बांधण्याचा प्रयोग केला. 
असाच प्रयोग अलेक्झांडर दि ग्रेट याने न्यूटायर बेट जिंकण्यासाठी केला होता. संभाजीराजांची 
कल्पनाशक्ती व युद्धनेतृत्व यांचा येथे प्रत्यय येतो. तथापि आरमारीशक्तीचा विचार करता प्रयत्न 
अयशस्वी झाला हे केवळ त्यांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल! 

वरील सर्व गोष्टी खऱ्या असल्या तरीसुद्धा मराठ्यांचे आरमार जितके कार्यक्षम पाहिजे तेवढे 
नव्हते. शिवाय औरंगजेब दक्षिण जिंकण्याचे उद्देशाने जिहाद पुकारून इकडे येण्यास निघाला होता. तो 
बुऱ्हाणपुरात राहिला होता आणि औरंगाबादच्या वाटेवर होता. त्याने आपले सैन्य मराठी मुलुख 
मारण्यासाठी पाठविले होते. असे असताना जंजिऱ्यावर मोहिमेसाठी खर्च करणे योग्य नव्हते. 

या मोहिमेत अतोनात पैसा खर्च झाला. फार माणसे कामी आली. आरमारी ताकद कमी झाली. 
फक्त एकच फायदा झाला तो म्हणजे जंजिरेकर सिद्दी नरमले. औरंगजेबासारखा प्रबळ शत्रू मराठी 
मुलखात आल्यावर संभाजीराजांचा परस्पर बंदोबस्त झाल्यामुळे सिद्दी शांत झाला. शिवाय औरंगजेबाशी 
मिळते-जुळते घेऊन आपले राज्य वाचविणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट होते आणि ते साध्य झाले. 


इंग्रज-सिद्दी-मराठे एक प्रेमरोधाचा त्रिकोण 


इंग्रजांचे साळसूद राजकारण 
इंग्रजांचे गुपचुपपणे सिद्दीला आश्रय देण्याचे काम चालूच होते ही गोष्ट संभाजीराजांना माहीत 
होती. या दोन्ही शत्रूंशी टक्कर देण्यासाठी संभाजीराजांनी अरबांशी सलोखा निर्माण केला होता. 


प्रकरण पाचवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १६१ 


पोर्तुगिजांचापण बंदोबस्त करण्याचा यात डाव होता. इ.स. १६८२ चे जानेवारी महिन्यात जंजिऱ्याची 
मोहीम सुरू झाली. त्यापूर्वी आरमाराजवळील अंजदीव बेटावर संभाजीराजांनी किद्रा बांधण्याची तयारी 
केली होती. 
पोर्तुगीज विजरईचा सेक्रेटरी दोतोर लुईस गोन्सालविस हा विजरईला २९ एप्रिल, १६८२ च्या 
पत्रातून लिहितो- 
“आताच दुभाषाने मला येऊन सांगितले का, त्यास एका माणसाने बातमी दिली की, 
- सोमवार २७ ऐएप्रिळ, १६८२ दुपारी पणजी येथे अंजदीव बेटावर संभाजीराजे कोट 
(तटबंदी) बांधणार. ते करू नये म्हणून ग्रोवा राज्याचे सठ्ञागार मंडळाचे सदस्य 
सांगत होते. संभाजीराजांनी अंजदीव बेटाची तटबंदी करण्याचा विचार केला आहे. हे 
बेट आमच्या राज्याच्या अगदी जवळ असून त्या शहरापासून ते अवघे बारा कोसावर 
आहे. अरबांनी संभाजीराजे व सिद्दी दांडा याचे पारिपत्य करण्याचे कामी मदत 
करण्याचे आश्‍वासन दिले असून त्याचे बदली संभाजीराजांकडे त्यांनी आपल्या 
राज्यात व्यापार करण्यास सवलत मागितली आहे. असे झाले तर अंजदीव बेट हे 
अरबांच्या व्यापारी मार्गावरील एक बंदर बनेल व त्यामुळे आमच्या प्रजाजनांना झळ 
पोहोचेल. कारण आमच्या शहराला कनटिकातून पुरवठा होतो. तो ह्याच मार्गाने या 
मार्गावर हे बेट आहे. अन्न-पुरवठ्याप्रमाणे आमच्या राज्याला आणि गोव्याच्या तटबंदीला 
अरबांकडून उपद्रव पोहोचण्याचा धोका आहे. संभाजीराजे यांच्यापेक्षा सिद्दीचा शेजारही 
आम्हाला चांगला नाही. 
संभाजीने दगड व चुना अंजदीव बेटाकडे पाठविला असून तेथील कामास जो पैसा 
लागेल तो खर्च करण्यास आज्ञा दिली आहे. यामुळे तेथे तारवे पाठविण्यास विलंब 
करणे योग्य होणार नाही. संभाजी अंजदीव बेट ताब्यात घेऊन तेथे किल्ला बांधण्याची 
तयारी करीत आहे व त्यासाठी नकाशा काढण्याची त्याने आज्ञापण दिली आहे व 
सामानाची जमवाजमव करीत आहे म्हणून अंजदीव बेट पूर्णपणे मराठ्यांच्या हातात 
पडण्यापूर्वी त्या बेटात माणसे व सामान पाठवून किल्ला बांधावा आणि तेथे सहा 
तोफा ठेवाव्या: शिवाय सदर बेटाच्या रक्षणार्थ काही लढाऊ जहाजे ठेवावीत." 
मुंबईला, जंजिरा मुरूडला किंवा गोव्याला धान्य पुरवठा कर्नाटकातून होत होता. येथे मराठ्यांचे 
ठाणे झाल्यास इकडे धान्य येणे बंद होईल ही भ्रीती इंग्रजांप्रमाणे फिरंग्याना जास्त होती. मुंबई बेटात 
आताच धान्याचा तुटवडा होता आणि त्यासाठी सिद्दीच्या लोकांना मुंबईत ठेवणे इंग्रजांना परवडणारे 
नव्हते आणि दुसरीकडून संभाजीराजांचा रोष पत्करणेही तितकेच धोक्याचे होते. 
सिद्दी कासीम हा पावसाळा तेथेच काढील या भीतीने मुंबईकर चिंतातुर झाले आणि त्यांनी 
सुरतकरांना १९ जानेवारी १६८२ ला कळविले की, 'सिद्दीचे आरमार मुंबई बंदरात येत आहे आणि 
त्यांच्यावर संभाजी फारच क्रुद्ध झाला असून सिद्दीवर संभाजी तुटून पडणार आहे. तेव्हा सिद्दीला 
पावसाळ्यात मुंबई बंदरावर ठेवणे आपणास त्रासदायक ठरेल तेव्हा त्यास तेथून हालविण्याबाबत 
निर्णय करावा.” 
तथापि ही गोष्ट सुरतेच्या सुभेदारांनी मान्य केली नाही आणि सिद्दीला मुंबईतच ठेवण्यात आले. 


१६२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पाचवे 


सुरतकरांनी मुंबईत कळविले की, 'जर सुरतचा सुभेदार व सिद्दी केलेला करार पाळतील तर 
संभाजीराजे तिकडे फारसे लक्ष देणार नाहीत. सुभेदारांनी शपथपूर्वक सांगितले की, कोळगाव, नागोठणे, 
आपटेबुट्टी व सालीर भागात उपद्रव दिला जाणार नाही.' 
मुंबईकर इंग्रज संभाजीराजांना घाबरून होते, पण सुरतकर मात्र सिद्दीशी दोस्ती तोडण्यास तयार 
नव्हते. संभाजीराजांबरोबरहि सलोखा ठेवून सिद्दीलापण खूष ठेवण्याच्या दुटप्पी धोरणाचा अवलंब 
करण्याबाबत सुरतकर मुंबईकरांना सारखे कळवीत होते. 
इंग्रजांनी संभाजीला दारूगोळा विकल्याची तक्रार सिद्दी करीत होता, ही तक्रार खोटी असल्याचे 
सुरतकर सांगतात, पण संभाजीला मदत करताना ती गुप्तपणे करा, असे ते १० फेब्रुवारी, १६८२ चे 
पत्रातून कळवितात. शिवाय औरंगजेबाच्या मोहिमांची व संभाजीजवळील अफाट सेनेची कल्पना देतात. 
पोर्तुगीजसुद्धा अंजदीव बेटावरील संभाजीराजांच्या कोटाच्या बांधकामाच्या विचाराने काळजीत 
होते. त्यामुळे त्यांनीसुद्धा सिद्दीला धान्यपुरवठा केल्याची व त्यांना संभाजीराजांनी दम दिल्याची बातमी 
सुरतकरांनी मुंबईकरांना दिल्याचे दिसते. (फेब्रु. १६८२) शिवाय मोगल अधिकारी अब्दुल रझाक 
याला मुंबईत राहाण्यास व त्याचे योग्य ते आदरातिथ्य करण्याबद्दलचे १२ मार्च, १६८२ व 
१९ एप्रिल, १६८२ च्या पत्रातून मुंबईकर सुरतकरांना कळवितात, '“ 
सिद्दीसारख्या दुष्ट आणि माजोरी, खुनशी वृत्तीच्या लोकांना आपण राहू दिल्यास 
संभाजीराजा आपणास विचारणा केल्यावाचून राहाणार नाही. आपण काव उत्तर 
देणार? आपणाजवळ तर जहाजे आणि सैन्यपण नाही. त्याचा तर दंडाराजपुरी 
घेण्याचा निर्धार दिसतो. तसे झाले तर तो किनार्‍याचा मालक होईल. तेव्हा सिद्दीला 
पावसाळ्यात येथून हालविणे योग्य होईल तशी तजवीज करावी. 
सुरतकर आपल्या मताशी घट्ट होते. त्यांनी मुंबईला कळविले, ंग्रजांनी व्यापार करणे फायद्याचे 
असल्यामुळे आपण सिद्दीला मदत करीत असूनही संभाजीराजे आपणाशी सरळ वागत आहेत. तरीसुद्धा 
सावध राहून एप्रिलमध्ये पहाया ठेवण्यासाठी होड्या सज्ज ठेवण्याची काळजी घ्या. *' 
परंतु सुरतकरांनी ९ मे, १६८२ मध्ये सिद्दीला बंदरात घेण्याची मुंबईकरांना सक्ती केली. सिद्दी 
इंग्रजांचे मुंबई बंदरात आला हे पाहून मराठ्यांच्या आरमारातील ४० गलबते १५ मे, १६८२ ला 
दुपारी दोन वाजता खाडीत बाहेर पडताना दिसली. सिद्दी २ जहाजे व ८ गलबते घेऊन बाहेर पडला. 
परंतु मराठे त्यापूर्वीच खांदेरीवर गेल्यामुळे सिद्दी कासीम दि. १६ मे ला माघारी गेला. 
मुंबईकर पुढे संभाजीराजांच्या आरमारी शक्तीबद्दल १६ मे १६८२ ला सुरतकरांना कळवितात- 
संभाजीरजांजवळ ४५ गलबते व ५००० माणसे, मायनायकाचा मुलगा व सिद्दी संबूळचा 
मुलगा यांच्या हाताखाली आहेत. ती उंदेरी, चौल किंवा मुंबईतील सिद्दीच्या आरमारावर झडप 
घालण्यास टपून बसलेली आहेत. सिद्दी संबूळचा मेव्हणा सिद्दी मिस्री हाही संभाजीराजांच्या नोकरीत 
आहे. »२५ 
संभाजीराजांच्या आरमाराने एक ठाणे खांदेरीजवळ लुटले व १ लाकडांनी भरलेली होडी (मे 
महिन्याचे अखेरीस किंवा जूनचे सुरुवातीस) जाळून टाकली. २७ जून ते २ जुलै चे दरम्यान 
संभाजीराजांनी आपले ५००० लोक थळच्या आसपास ठेवले होते. त्यातील काही लोक आरमारासह 
उंदेरीवर छापा घालण्याच्या उद्देशाने थळच्या किनाऱ्यावर रात्री फिरू लागले ते पाहून सिद्दीने उंदेरीहून 


प्रकरण पाचवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १६३ 


तोफा झाडल्या. दोन होड्या बुडाल्या. मराठ्यांचे १२ लोक मेले. मराठ्यांनी मात्र इंग्रजांचे ४५०० 
रुपयांचे नुकसान केले. त्याकरिता त्यांना संरक्षणासाठी वेगळा खर्च करावा लागला. अलिबागचे 
किनाऱ्यावरील दोन मैलांवरील कुलाबा कोटाचे बांधकाम संभाजीराजांनी चालविले होते. 

चौलच्या बखरीत याचा उल्लेख येतो, 

*...अलिबागेजवळ नऊषर येथें समुद्रिकिनाऱ्याजवळ खडक होता, तेथे (६०२, समानत साली 

किल्मा बांधून जंजिरे कुलाबा असें नांव दिलें.... साली छत्रपतींस देवाज्ञा झाली. त्यांचे पुत्र ?. 

१) संभाजी, २) राजाराम. 

संभाजीराजा या अंमल शके १६०२ पासून १६१० शकेपर्यंत एकूण ९ वर्षे सरसगड, 

खांदेरी, कुलाबा ह्या दोन पिढ्या या आंती जमाबंदी चालत असतां चेऊल गांवांत रवानगी. अल्ली 
मुसलमान राहात होता त्याची हवेली होती. शके १६०४. सबब संभाजीने बुरुज बांधले. राजे राज्य 
करात असतां, हबशी राज्य करीत असतां, हबशी फोज घेऊन आरमार चालवले. खाडीत आला. तेथून 
रात्रीचे समयीं छापा घाळून चेऊलचीं घरें दरध केली. मालमत्ता लुटून नेली... 

सिद्दीची लूट चालूच होती. इंग्रजांना तो भीक घालीत नव्हता. इंग्रजांचे मुंबई बेटात थारा 

मिळाल्यामुळे त्याला मराठ्यांचे प्रदेशातून निर्धास्तपणे लूटमार करणे शक्‍य होते. ऑगस्टअखेरीस 
पाऊस कमी झाला. समुद्र शांत झाला आणि सिद्दीच्या लूटमारीस ऊत आला. त्याने नागोठण्यास 
बऱ्याच लोकांची नाके कापली. गणपगांवच्या हवालदारास पकडून मुंबईस आणला. लुटीचा माल मात्र 
इंग्रज मुंबईत ठेवून घेत नव्हते. तो ते उंदेरीला हालविण्यास लावत होते. त्यांचे मनात संभाजीराजांच्या 
भीतीने घर केले होते. 

मराठ्यांचे आरमार नागोठण्यास आले. दौलतखान व मेस्त्री यांच्या नेतृत्वाखाली (मराठ्यांचे 

आरमार) भात वगैरे गोळा करण्यासाठी ३० गलबते ४ ऑक्टोबरला कोलेंस येथे आली. ही बातमी 
सिद्दीला इंग्रजांनी कळविली. सिद्दी कासीम १६ गलबतांसह त्यांच्यावर चालून गेला. कोर्लाइजवळ 
लढाई झाली. मराठी आरमार माघारी फिरले. सिद्दी मिरी जखमी झाला. सिद्दीबरोबर ४० लोकांना 
धरून आणले. सिद्दी संबूळपण कैद झाला. सिद्दीचे आरमार मुंबईला येऊन थांबले व नंतर सिद्दी मिस्त्री 
व इतर २ अधिकाऱ्यांना इंग्रजांनी औषधोपचारांसाठी ठेऊन घेतले. सिद्दी मिर्री ५ ऑक्टोबर, १६८२ 
रोजी मेला. 

४ नोव्हेंबर, १६८२ च्या सुमारास सुरतच्या अधिकाऱ्यास औरंगजेबाने हुकूम दिला की, 
“चाळीस पत्रास लोकांसह पकडलेला याळूबखानाचा मुलगा सीदी संबुल व संभाचा 
जखमी झालेला नोकर सिद्दी म्रिसरी यांना हुजूर पाठवावे. त्यांजबरोबर मुसलमान 
आहेत त्यास जिवे मारावे व हिंदू आहेत ते मुसलमान होत असतील तर कैदेत ठेवावे. 
नाहीतर त्यांनाही मारावे. ” 

इंग्रजांना एका ब्राह्मण गुप्तहेराने बातमी दिली की, संभाजीराजांनी दौलतखान आणि हाजी 
साला यांना मोगली आरमार मुंबईत येण्यापुर्वी मुंबईत जाळपोळ करा असा हुकूम दिला आहे.” अशी 
बातमी ऐकून मुंबईकर सुत्र झाले. सुरतहून सिद्दीला मदत करण्याबद्दल सारखे दडपण येतच होते. 
सिद्दीचा १०,००० रुपयांचा माल आणि सिद्दीची कुटुंबे मुंबईत ठेवावीत असे सुरतकर कळवीत होते, 
तर मुंबईकर अतिशय अडचणीत आले होते ! धान्याची कमतरता असल्याने अशी तडजोड करणे 


१६४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पाचवे 


कठीण जात असल्याचे ते सुरतला कळवीत होते. सुरतच्या हुकमावरून जो लागेल तो पैसा व दोन 
मोठ्या तोफा मुंबईकरांनी सिद्दीला दिल्या होत्या. 
मुंबईकरांची स्थिती अतिशय नाजूक झाली होती. संभाजीराजांना ते भीत होते. त्यांच्याशी 
सलोखा राखावा हे त्यांना मनोमन वाटत असूनसुद्धा सुरतेकडून त्यांना दडपण येतच होते. शेवटी ५ 
ऑक्टोबर, १६८२ ला त्यांनी कळविले. 
'सिदरी संभाजीराजांना सारखा डिवचीत आहे. तो तेथून गेल्यावर आमचे काही खरे 
नाही. आम्हाला आरमारी मदत पाठवा. संभाजीने इकडे अन्नधान्य आणण्याची सक्त 
मनाई केली आहे आणि पोतुगिजांनी प्रण इकडे धान्य पाठवू नये असे कळविले 
आहे. “रथ 
२८ नोव्हेंबरच्या पत्रात मुंबईकर लिहितात - 
सिद्दी आपल्या सर्व आरमारासह किनार्‍यावरील आमच्या लोकांच्या टप्प्याबाहेर" 
नांगरून बसला आहे. तेथून तो रोज आपली गलबते काही भागात पाठवितो. दोन 
दिवसांपूर्वी (२६ नोव्हेंबर) त्याने पेण लुटली आणि तेथून २०० लोक कैद करून 
आणले. जे लोक जखमी झाले होते त्यांना त्याने आपल्या किनाऱ्यावर आणून दिले. 
अशा परिस्थितीत संभाजीराजाकडून मेत्रीची वागणूक मिळेल, अशी अपेक्षा कशी 
करता येईल> 
सुरतकर लंडनला १३ नोव्हेंबर, १६८२ ला कळवितात को,'संभाजी व शहाजादा अकबर 
यांचे पारिपत्य करण्यासाठी औरंगजेब फार मोठे आरमार तयार करीत आहे. त्यांनी कॅप्टन स्मिथ यास 
या आरमारावर देखरेख ठेवण्याचा इकडून हुकूम दिला आहे.' २१ नोव्हेंबरला हे आरमार मुंबईस 


आले.'** 

मुंबईकरांची कोंडी झाली. सिद्दी, मोगल, शिवाय गोव्याचे आरमार बंदरात फिरत होते. 'ही 
जहाजे कोठेही फिरतात. लुटालूट करतात. त्यांची मनमानी चालू आहे. आम्हांस आपले मालाचा धोका 
वाटतो, तेव्हा उपाययोजना करण्याची गरज आहे.' असे मुंबईकर २८ नोव्हेंबर रोजी सुरतला कळवितात, * 
सुरतकरांची राजनीती दुटप्पी होती आणि त्यांचा विशेष कल मोगलांकडे आणि सिद्दीकडे होता. त्यामुळे 


संभाजीराजे तसे अडचणीत होते. 


संभाजीराजांचा सिद्दी आणि इंग्रज यांचेबरोबर समझोत्याचा प्रयत्न 

हसन अलीखानाच्या नंतर रणमस्तखान कल्याण-भिवंडीत ठाण मांडून होता. मोगली सैन्य 
मराठी मुलुखात चौफेर धुमाकूळ घालीत होते. मराठी सैन्य त्यांचा निकराने प्रतिकार करीत होते. मनुष्य- 
हानी होत होती. खर्चही खूप होत होता. औरंगजेबास तोंड देणे हे एखाद्या महासागराला हटविण्यासारखे 
होते! त्यातून हबशी, इंग्रज यांनी समुद्रकिनाऱ्याकडून मारा चालू ठेवला तर सगळीकडून कोंडी होईल 
याचा विचार करून संभाजीराजांनी इंग्रजांबरोबर समझोता करण्यासाठी प्रल्हाद निराजी यांना ऑक्टोबर 
महिन्यात मुंबईस पाठविले. 

सिद्दीची लूटमार थांबवावी आणि आमच्याशी मैत्रीचे संबंध ठेवावे. फार तर आम्ही आपणास 
पैशाची, सैन्याची मदत करू. नुकसानभरपाईपण देऊ इ. गोष्टी प्रल्हाद निराजींचे मार्फत सांगितल्या. 


प्रकरण पाचवे ज्वलज्ज्यलनतेजस संभाजीराजा १६५ 


मोगल गोवा घेणार असल्याचीही बातमी त्यांना दिली. त्याचबरोबर आपल्या राजासाठी कुत्रे, लहान व 
मोठी पिस्तुले व मोठे बिलोरी आरसे या वस्तूंची मागणी केली. 

मुंबईचा कारभार सर्व सुरतेच्या हुकमतीखाली असल्यामुळे प्रल्हाद निराजींना सुरतेकडून काही 
आदेश येईपर्यंत थांबावे लागले. पुन्हा संभाजीराजांकडून सिद्दीच्या धुमाकुळाबद्दल तक्रारी गेल्या, 
मुंबईकरांनी संभाजीराजांकडून दोन दूत आल्याचे व त्यांचेकडून, सिद्दीचा त्रास कमी होत नसल्याचे 
आणि तो तेथील लोक पळवून नेत असल्याचे आपण स्वत: जातीने पाहिल्याचे सांगितले, आम्ही 
रोजच आपणाकडे सिद्दीविषयी गाऱ्हाणी गात आहोत. आमचे जवळ अन्नधान्य कमी आहे. आम्ही त्यास 
कोठून मदत करणार?' तो त्यावर, 'आम्हाला मोगलांचे मोठे आरमार येईल तेव्हा कळवा,' म्हणून 
सांगण्यास सांगितले होते. तसेच चंदी प्रदेशात व्यापार परवाना आणि कारवारचे आमचे वखारीस 
कोणताही उपद्रव न देण्याचे आश्‍वासन मिळविण्याबद्दल सूचना देण्यात आल्या. हे पत्र फारच उशिरा 
पोहोचले. प्रल्हादपंत तिष्ठत बसले होते. २१ नोव्हेंबर, १६८२ च्या पत्रातून 'परत मुंबईकरांनी 
प्रल्हादपंतांबरोबर आपला वकाल पाठविला नाही तर संभाजीराजे व त्यांचे अधिकारी हे अपमान 
मानतील म्हणून बक्षिसाच्या वस्तू आणि माणसे ताबडतोब पाठवावी,” असे सुरतकरांनी मुंबईकरांना 
कळविले. 

सिद्दीला इंग्रज मदत करीत असल्याचे प्रल्हादपंत स्वत: पाहात होते. मुंबईकर इंग्रजांजवळ 
संभाजीराजांकडे पाठविण्यास माणूस नव्हता आणि भेटवस्तू नव्हत्या. सिद्दीच्या लुटमारीला कंटाळून 
मराठी प्रजेने आपली गुरेढोरेसुद्धा दूर जंगलात पाठविल्याने तूप, दूध सुद्धा मिळत नव्हते. (२ १ डिसेंबर, 
१६८२) 

पत्रावर पत्रे पाठविल्यावर आणि विनंत्या केल्यावर (बक्षीस) भेटवस्तू आल्या. दि.२०डिसेंबर, १६८२ 
रोजी प्रल्हाद निराजी, हेन्री स्मिथ आणि काही माणसे मुंबईहून निघाली. त्यांची होडी सिद्दीने आडवली. 
त्यामुळे दुसरे दिवशी २१ तारखेस ते एका शिबाराबरोबर देऊन बलूनमधून त्यांना करंजाला पाठविले. 
परंतु बलून करंजाला थेट न जाता एकदम नागोठण्याला गेले. सिद्दीने ४गलबते आपल्याबरोबर नेऊन 
ते अडविले. इंग्रजांचे लोकांनी प्रल्हादपंतांना लपविले. मात्र बक्षिसाच्या वस्तू (नजराणे) व सामान 
सिद्दीने पळविले. तो उंदेरीला गेला. प्रल्हादपंतांस कमारीलास खोल चिखलात उतरवून किनाऱ्याला 
लावून दिले.“ 

कल्याण मिवंडीला मोगलांचे सैन्याला सागरी मार्गातून रसद पुरविली जात होती. रणमस्तखान 
औरंगाबादहून निघण्यापूर्वीच औरंगजेबाने आरमाराची सज्जता करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. 
मोगलांचे आरमार ११० गुराबे व १२००० माणसांनी समृद्ध होते. 

सुरतकरांची राजनीती दुटप्पी असल्याचे संभाजीराजे जाणत होते. त्यांचा जास्त कल मोगल 
आणि सिद्दी यांच्याकडे होता. मोगल आर्थिक दृष्ट्या जास्त सबल होते. त्यांचे सैन्य आणि आरमारी 
शक्तीही मोठी होती. शिवाय ते संभाजींचे पारिपत्य करण्याचे उद्देशाने दक्षिणेत आले होते. दुसरे सिद्दी 
तर सागरी बिळातले उंदीरच होते. त्यांना हटविणे फार कठीण जात होते. या सर्व गोष्टींचा अभ्यास 
इंग्रजांना होता. त्यामुळे त्यांना संभाजींचे राजकारण हे गौण वाटत होते. तरीसुद्धा संभाजीमहाराजांबरोबर 
उघड शत्रुत्व करण्याची त्यांची इच्छा नव्हती. इ.स. १६८२ पर्यंत तरी हे असेच चालू होते. 

संभाजीराजांना त्यामुळे सर्व सागरी शत्रू निर्माण झाले होते. आपले आरमारी बळ त्या मानाने 


१६६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पाचवे 


कमी होते, त्याकरिता समझोता करून थोडे पडते घेणे भाग होते. त्यासाठी प्रल्हादपंतांना संभाजीराजांनी 
पाठविले होते. 


रामसेजचा वेढा 

किल्ले रामसेज - नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्‍यात हा किल्ला आहे. (नाशिकपासून १४ 
किलोमीटर) समुद्रसपाटीपासून १,५०० फूट उंचीवरील एका जोड दरवाज्यातून त्या किल्ल्यात जाता 
येते. एक चोरवाट आहे. तटाच्या आतील सर्व बांधकामे जमीनदोस्त झाली असून कोणती इमारत कोठे 
असेल याचा अंदाज येत नाही. दारूची कोठारे, राजवाडे यांच्या काही खुणा आढळतात. गडावर एका 
ठिकाणी एक राममंदिर आहे. तेथे पूजा-अर्चा असते. कोणीतरी महाराज तेथे वास्तव्य करून असतात. 

सन १६३५ मध्ये शहाजहानने दक्षिणेत स्वारी केली. त्याने बागलाण-नाशिककडील किल्ले 
घेण्यासाठी शायिस्तेखानाचे नेतृत्वाखाली अल्लावर्दिखान यास नेमले. अल्लावर्दीखान याने त्या भागातील 
सर्व किल्ठे शहाजीच्या लोकांकडून घेतले. त्यासंबंधीचा शिलालेख धोडप किल्ल्यात आहे. त्याचा सारांश 
- १९ जून १६२३६ रोजी शहाजहान बादशहाचा क्षुद्रतम गुलाम अलावर्दिखान वुर्कमान याने धोडपचा 
किल्ठा व इतर चांदा किल्ले अवघ्या चार महिन्यात काबीज केले. चांदवड, अंजराई (इंदाई) गजदेहेर 
कोलेर, (लोकपेर) कंचना, मंचना, कण्हे, जवळा, रवळा, मार्कंडा, आहिवंत. अचलगड, आणि 
रामसेज. 
यानंतर शिवाजी महाराजांनी १६७०, १६७१, १६७२ वरील सर्व किल्ले स्वराज्यात आणले. 
अहिवंत, जवळा, रवळा, मार्कडा, साल्हेर. रामसेजचा यात उल्लेख नाही. '* तथापि तो स्वराज्यात आला 
हे निश्‍चित. 
शहाबुद्दीनखान किलियखानचा मुलगा याची रामसेजचे वेढ्याच्या कामी नियुक्ती झाली." 
शहाबुद्दीनबरोबर दलपत व इतर सरदार देण्यात आले. त्याने एप्रिल १६ तारखेपूर्वी रामसेजला वेढा 
दिला. रामसेजवर मराठ्यांची शिंबंदी ४००-५०० चे वर नव्हती. मात्र किल्लेदार अनुभवी, बेडर व 
वीरवृत्तीचा होता. 

या वेढ्याचे वर्णन भीमसेन सक्सेना व खाफीखान यांनी सविस्तर केले आहे. भीमसेन सक्सेना 
लिहितो, 'गुल्शनाबादेहून (नाशिक) पाच कोसांवर रामसेजचा किल्ला आहे. त्याला वेढा घालण्याच्या 
कामावर 'किल्रीचखानाचा मुलगण शहाबुद्दीन (निजापुल्युल्काचा बाप) याची नेमणूक झाली (एल, 
१६८३) शहाळुद्दिनबरेबर राव दलपत आणि इतर सरदार होते.'' 

रामसेजच्या वेढ्यात शुभकरण बुंदेला त्याचा मुलगा रतनसिंग, दलपत बुंदेला यांचा मराठ्यांच्या 
मार्‍्यापुढे निभाव लागला नाही. त्यामुळे त्यांची बरीच माणसे मारली गेली. बरीच जखमी झाली. 
रतनसिंग राठोड यालाही मराठ्यांनी हैराण केले. रूपाजी - ता. १२-५-८२ पूर्वी संभाजीराजांनी या 
वेढ्याचे कामी पाठविले होते. रामसेजजवळ बाणगंगेहून मुघळ अधिकारी रूपाजीस सामना देण्यासाठी 
नासिकला गेला. मुघलखान लिहितो, 'रामसेज येथे मराठ्यांनी मोठी फौजी जमविली आहे म्हणून 
कासीमखानाला शहाबुद्दीनखानाचे मदतीस जाण्याचा हुकूम दिला. 

यानंतर शहाबुद्दीनखानाने लाकडी दमदमे करून घेतले. त्यांचा उपयोग झाला नाही. औरंगजेबाने 
खानजहाज बहादूरखान कोकलताश याला १२ मे, १६८२ ला हुकूम दिला की, 'नसरतखानाला 


प्रकरण पाचवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १६७ 
माझ्या दरबारात पाठवून दे. तू मराठ्यांना तंबी देण्यासाठी पेडगाव (बहादूरगड) ला नीघ." 
खानजहान बहादूर १४-१५ मे ला रामसेजला पोहोचला. रामसेजच्या किठ्लेदारला रसद पुरवठा 
चालू होता. तसेच मोगली सैन्याला पण रसद मिळत होती. शरीफखान नावाचा अधिकारी मोगली 
सैन्याची रसद १५ मे, १६८२ रोजी घेऊन चालला असता मराठ्यांनी त्याच्यावर हात्रा चढविला. 
शहाबुद्दीनच्या सैन्याला, शरीफखानला मराठ्यांनी घेरले. घनघोर युद्ध झाले. सात हजार मराठे सैन्य 
शरिफखानावर तुदून पडले. जाहिरखान, फैजुल्लाखान आणि अनेक सरदार प्राणास मुकले. मुहंमद 
शरिफ जखमी झाला. त्यावर औरंगजेब बादशहा म्हणाला, 'मी तुम्हाला सांगतच होतो की, मराठे थांबून 
थांबून हल्ला करतात'. तरी सावधगिरीने राहावे. मराठ्यांचे पाच-सहाशे लोक मेले. २००० लोक जखमी 
झाले. शरीफने मोगलांना जय मिळाल्याचे कळविले. 
एप्रिल ते जून अखेर रामसेजला संग्राम चालूच होता. शहाबुद्दीनखान आणि कासमखान बादशहाला 
हुकमाप्रमाणे भेटले. बादशहाने कासमखानाला शहाबुद्दीनखानाला मदत करण्यासाठी पाठविले होते. 
किल्ला जिंकता आला नाही तर तोफा वगैरे सामान तेथेच ठेवून येण्यास फर्माविले होते. 
शहाबुद्दीनखान प्रयत्नांची पराकाष्टा करीत होता आणि त्याने गडाच्या बुरुजाजवळच्या दरवाज्यावर 
मारा केला आणि भिंत कोसळली. सैनिकांची दाणादाण उडाली. बरेच सैनिक जखमी झाले. - जवळ 
रूपाजी भोसले होता तो रामसेजला येऊन भिडला. शहाबुद्दीनखान इरेला पेटला होता. त्याच्याच 
सैन्यातल्या करणसिंहाबरोबर रूपाजी भोसले लढत होता. रूपाजी भोसले जखमी झाला. इतर बरेच जण 
जखमी झाले. शहाबुद्दीनखान रामसेजच्या दरवाज्याजवळ भिडला होता. खानाला २०० मण दारू, 
२०० गोळे यांची मदत पाठविली. 
शहाबुद्दीन याने किल्ल्याला मोर्चे लाविले. किल्ल्याच्या बुरुजासमोर लाकडाचा एक प्रचंड बुरुज 
उभा केला. त्यावर चढून पाचशे माणसे एका वेळी किल्ल्यातील लोकांवर गोळ्यांचा मारा करू शकत. 
इतक्यात बातमी आली की, किल्ल्यातील लोकांच्या मदतीसाठी मराठ्यांचे सैन्य चाल करून 
येत आहे. बादशहाने बहादुरखानला ताबडतोब मोगलांच्या कुमकेस जाण्याची आज्ञा दिली. बहादुरखानने 
आपले बाजारबुणगे आणि जड सामान बहादुरगडात ठेवले आणि तो गुल्शनाबादेस (नाशिक) पोहोचला. 
बादशहाने आज्ञा केली की, बहादुरखानाने तेथेच छावणी करावी. त्याप्रमाणे बहादुरगडचा तळ हलवून 
गुल्शनाबादकडे नेण्यात आला. 
शहाबुद्दीखान आणि कासीमखान पावसाळा सुरू झाला तरी चिवटपणे रामसेजला झुंजत होते. 
११ जुले, १६८२ ला त्यांनी रामसेजला वेढा दिला. किल्ल्याच्या दरवाजाला सैनिक जाऊन भिडले. 
शहाबुद्दीनखान आणि बहादूरखान यांनी रामसेजवर तुटून पडण्याचा जणू निर्धारच केला होता. किल्ल्यात 
चार माणसांना प्रवेश करता आला. १८ जुलै या तारखेस जी माणसे शिरली त्यांना मराठ्यांनी कंठस्नान 
घातले. येणारा प्रत्येक माणूस जखमी झाला. मराठ्यांपुढे मोगलांचे काही चालेना. अखेर शहाबुद्दीनखानाने 
आपला हात आखडता घेतला आणि तो परत फिरला. रोजी रामसेजला संभाजीराजांकडून एक हजार 
सैन्याची कुमक आलो. मुहंमद खलीलच्या तुकडीवर त्यांनी हल्ला केला. महासिह करोदियापण मराठ्यांवर 
तुटून पडला. शहाबुद्दीनखानाने पळ काढला. 
बहादूरखान रामसेजचा वेढा चालवीत होता. बादशहाने रहुललाखानास हुकूम दिला की, कान्होजीस 
बहादूरखानाच्या फोजेत पाठवावे. बादशहाने पंधरा हजार साडे सहाशे सैनिक बहादूरखानाच्या फौजेत 


१६८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पाचय़े 


नेमले. बहादुरखानाने किल्ल्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही, 
शेवटी बादशहाच्या आज्ञेने त्याने किल्ल्याचा वेढा उठविला. शहाबुद्दीन याने अफाट खर्च करून 
लाकडी बुरूज तयार केला होता. त्यात पेंढा आणि दारू मरून बुरुज पेटविण्यात आला. प्रचंड जाळ 


झाला / १ 
भीमसेन सवसेना लिहितो, एामसेज येथे शहाबुद्दीन याने लाकडी बुरूज उणा केला होता तो पी 
पाहिला. खरोखरच तो प्रेक्षणीय होता. 

'मी माझा भाऊ हमीरसेन याला पुन्हा दलपतराय बरोबर तैनात केले. बहादुरखान हा रणमस्तखान 
पत्नी याला बरोवर घेऊन बादशहाकडे गेला. त्याच्या शिफारसीने रणमस्तखान यास बादशहाने बहादूरखान 
हो पदवी दिली. त्याच्या पदरी स्वतंत्र सैन्य देण्यात येऊन त्याला (रणमस्तखान) कोकणात पाठविण्यात 
आले. शहावुद्दीनखान याची जुत्ररकडे रवानगी करण्यात आली. शहाबुद्दीनखान याने रामसेजच्या 
किल्ल्यावर हादरा चढविला; पण त्याला यश आले नाही. मोगलांची अनेक माणसे मारली गेली. 
दलपतराय याला दगडाच्या माराने जखमा झाल्या. त्याला बढती मिळून सातशे जात आणि सातशे 
स्वार यांचा मनसबदार करण्यात आले.** 

खाफीखान हासुद्धा या वेढ्याचे वेळी हजर होता. त्याने वेढ्याचे वर्णन पुढीलप्रमाणे केले आहे, 

“बादशहाने रामसेजचा किल्ला जिंकून घेण्याच्या कामावर शहावुद्दीनखान याची नेमणूक केली 

(एप्रिळ, १६८२). किल्ल्याला वेढा घालणे, मुरुंग लावणे, मोर्चे बांधणे, दमदमे तयार करून वर 
चढविणे इत्यादी सर्व गोष्टी शहावुद्दीनखानाने केल्या. पण रामसेजचा किल्लेदार ह्या सर्व मराठ्यांत अत्यंत 
अनुभवी आणि कसलेल्या होता. त्याच्या प्रयत्नांपुळे आणि सावधगिरीमुळे मोगली फॉजेचे काही चालेना 

प्रस्तुत ग्रंथकार (खाफीखान) हा त्यावेळी तेथे उपस्थित मोगल फोजेत होता. किल्ल्यात लोखंडी तोफा 
नव्हत्या, पण कातडे बरेच होते. किल्ल्यातील लोकांनी लाकडाच्या तोफा बनविल्या. त्यात कातडे 
प्ररून तोफ उडवीत. अशी एक एक तोफ दहा तोफांचे काम करी.” 

'नंतर बादशहाने शहाबुद्दीनखानाला परत बोलाविले आणि त्या जागी खानजहान बहादुर कोकल्ताश 
यास किडा घेण्यासाठी पाठविले. त्याने किल्ल्याच्या वेढ्यात शिपाईगिरीची शर्थ केली. त्याचे तपशीलवर 
मी केले तर ती अतिशयोक्ती वाटेल. पण काम काही पार पडले नाही. 

'एके दिवशी रात्री खानजहान बहादुर कोकल्ताश म्हणाला, “किल्ल्याच्या एका बाजूला आपण 
हाक्का करणार म्हणून पुकारा करावा. तिकडे तोफा आणाव्या. दारुगोळा न्यावा. तोफखान्याची माणसे, 
लष्करातील हशम आणि बाजारबुणगे यांनी तिकडे खूप गडबड उडवून द्यावी. म्हणजे किल्ल्यातील 
लोक तिकडे गोळा होऊन बंदोबस्त करू लागतील. 

“त्याच वेळी किल्ल्याच्या दुसऱ्या बाजूस योग्य जागा शोधून व शे-दोनशे शूर शिपायांनी जावे. 
किल्ले चढून जाण्यात ते पटाईत असतील. त्यांनी काही आवाज न करता गुपचुपपणे जावे. त्यांच्याबरोबर 
हल्ला करण्याचे सामान किंवा मशाली वर्गैरे उजेड पाडणाऱ्या वस्तू असू नयेत. त्यांनी अगदी सापाप्रमाणे 

जावे आणि दोराच्या साहाय्याने आणि हरप्रयत्नाने किल्ल्यावर पोहोचावे.” 

“पण किष्लेदाराला बहादुरखानचा हा बेत समजला. त्यानेही युक्ती केली. त्याने असे ठरविले को, 
ज्या बाजूने मोगल बाजारबुणगे आणून हल्ला आरडा-ओरडा करतील त्या बाजूने आपणही किल्यातील 
शूर शिपायांना गोळा करावे आणि नगारे-नौबती-कर्णे इत्यादींचा घोष करावा. मोगलांवर वरून दगड 


प्रकरण पाचवे ज्वलज्ज्बलनतेजस संभाजीराजा १६९ 


आपटून द्यावे. तेलाने माखलेले कपडे पेटवून वरून टाकावे. त्या कामात कसूर करू नये आणि ज्या 
जागी खानजहानची माणसे गुपचूपपणे चढून येणार ती त्या ठिकाणी किग्रेदारने शूर, निवडक आणि 
सर्व प्रकारच्या शस्त्रांनी युक्त असलेले शिपाई घेऊन दबा धरून बसावे. त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा 


आवाज करू नये. अशा रीतीने दबा धरून मराठे त्या आगंतुक पाहुण्यांची (मिहानेना ख्वांदा) म्हणजे 
मोगलांची वाट पाहात बसले. 


'ठरलेल्या वेळी मोगलांची दोन माणसे वर चढली. त्यांची डोकी दिसताच किल्ल्यातील सैनिकांनी 
आपल्या प्राणहरण करणाऱ्या शस्त्रांनी त्यांच्यावर इतक्या जोराने आघात केला की, त्यांचे डोळेच बाहेर 
आले. ते मोठ्या कष्टाने वाट चढून आले होते. तिकडेच ते फेकले गेले. इतर माणसे त्यांच्यामागे चढत 
होती, ती पण वरून पडणाऱ्या माणसांबरोबरच खाली पडली. 

'एके दिवशी खानजहान बहादुरचा मोतद्दार म्हणाला, “भुते वश करण्याच्या कामात मी पटाईत 
आहे. शंभर तोळे वजनाचा एक सोन्याचा साप तयार करा. तो माझ्या हाती द्या आणि हल्ल्याच्या वेळी 
मला आघाडीवर ठेवा. मी भुतांच्या मदतीने किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारापर्यत कोणतीही अडचण न येता 
जाऊ शकेन अशी मला आशा आहे.” खानजहान बहादुरने त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे केले. 

'तो मोतद्दार हल्ल्याच्या वेळी पुढे होता. अर्ध्या वाटेपर्यंत तो पोहोचला होता. इतक्यात 
किल्ल्यावरून गोफणाचा गोळा येऊन त्याच्या छातीवर इतक्या जोराने लागला की, मोतद्दाराच्या हातून 
सोन्याचा नाग उडाला आणि मोतद्दार खाली कोसळून पडला. 

“सारांश, खानजहान बहादुरने खूप परिश्रम केले. पण काम काही निभू शकले नाही. शेवटी 
बादशहाच्या आज्ञेने तोही वेढा उठवून निघाला. मोर्चे आणि किल्ल्यावर चढण्याची साधने तयार 
करण्यासाठी म्हणून मोगलांनी खूप लाकडे जमविली होती. त्यात त्यांना बराच खर्च आला होता. 
कुचाच्या दिवशी खानजहानच्या आज्ञेने मोगलांनी लाकडांना आग लावून दिली. या वेळी किल्ल्यातील 
लोक तटावर जमले होते. ते नगारे, चोघडे इत्यादी वाजवीत होते. तोंडाने ते जे काही म्हणत होते ते 
उच्चार करण्यासारखे नाही. (ऑक्टोबर १६८२) कासिमखान किरमानी हा शूर आणि तडफदार सरदार 
म्हणून प्रसिद्ध होता. त्याची या वेढ्याच्या कामावर नेमणूक झाली. त्यानेही खूप परिश्रम केले, पण काम 
काही पार पडले नाही. शेवटी बादशहाने वेढ्याचे काम तहकूब केले. कासिमखानाला दुसऱ्या कामगिरीवर 
रवाना करण्यात आले. 

“त्यानंतर त्या नालायक संभाजीने रामसेजच्या किल्लेदारकडे खिलतीचा पोशाख, रत्नजडित कडे 
आणि नगद रक्कम पाठवून त्याचा गौरव केला. इतर किल्लेदारांच्या मानाने तो श्रेष्ठ म्हणून त्याचा 
मानसन्मान करून त्याची आपल्या एका प्रमुख किल्ल्यावर त्याने बदली केली. रामसेजवर दुसरा 
किल्लेदार बदलून आला. रामसेज भागात अब्दुल करीम नावाचा एक जमीनदार होता. त्याच्या मार्फतीने 


मुल्हेरचा किल्लेदार नेकनामखान याने रामसेजच्या नवीन किल्लेदारला वश करून घेतले आणि अशा 
रीतीने किल्ला मोगलांच्या ताब्यात आला.'* (इ.स. १६८७) 


रामसेजच्या वेढ्यासंबंधी जेधे करीन्यातील नोंद - किल्ले रामसेजेस वेढा घालावयास शाब (हा) दीखान पाठविला. 
वेढा घातला. धमधगे गनिमाने बांधोन बहुत लगट केला. परंतु राजश्री केसो त्रिमल पेशवे यांनी त्र्यंबकगडीं राहोन सामा 


या न्यु मदती केली. सहा महिने किल्ला आडविला किल्ला न येई याकरिता पादशहानी (शाब) एन दीखानास 
ला. 


१७० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पाचवे 


अखबारातून २८ ऑगस्टचे सुमारास रहुल्लाखानला कासिमखान याने पत्र लिहून रामसेजचे 


लढ्याची माहिती कळविली. कासिमखान लिहतो की, 
धूर्वी तोफांच्या माऱ्याने रामसेज किल्यातील बुर्जाची भ्रिंत पाडली होती, म्हणून त्या 
वाटेने माझ्या माणसांनी वर बाण फेकून किल्ल्यात जावे असे मी ठरविले व तारीख 
२७ शाबानला रात्रीच्या वेळी पाचसहाशे मेवाती व याझे लोक यांना किल्ल्यात 
जाण्यासाठी तयार करून ह्मा केला. शेवटी खंजरखानाच्या धाऊबंदांपैकी काही व 
माझे लोक किल्ल्याच्या दरवाज्यापाशी पोहोचून मोठ्याने ओरडले की बेलदारानी 
यावे?” त्या आवाजाने गनिगांचे लोक जागे होऊन त्यांनी दगड व बंदुकी यांचा यारा 
केला. बहुतेक सर्व बादशाही लोक कामास आले व जखमी झाले. काही प्रगती झाली 
नाही. सध्या हे काम हातचे गेले असे बादशाही लोक बोलतात. परु मला ते मान्य 
नाही. माझ्याबाबत जो हुकूम होईल त्याप्रमाणे मी करीन. हुकूम आला की खानयजकुरास 
लिहावे की, बरोबरीच्या लोकांना शहावुद्दीनकडे सोपवून सोडून परत यावे.“ 
या वेढ्यासंबंधी जेधे शकावलीत नोंद : शके १६०४ दुंदुभी सवंछरे - 'चेत्रयासीं शाह्यादिखान 
येऊन रामसेजेस वेढा घातला: वैशयाखमासीं रूपाजी धोसले, तानाजी मोरे जाऊन शाबादीखानासी गणेश 
गांवापासीं भांडण केले. पाचशे घोडीं पाडाव केलीं त्यावर आश्षीनमासीं रायसेजचा वेढा उठिला.*' 
दिनांक २१, २५, २६ सप्टेंबर १६८२ च्या अखबारांतून रामसेजच्या वेढ्यासंबंधी औरंगजेब 
दरबारच्या आणखी नोंदी आढळतात. 
मासीरे आलमगिरीत रामसेजच्या वेढ्याची नोंद आढळते, ती अशी- 
रामसेजच्या किल्ल्याला मोगलांनी वेढा घातला होता. तो लवकर हटावा म्हणून बादशहाने 
हयातखान यास सजावल (तातडीने अंमलबजावणी करणारा अधिकारी) म्हणून पाठविले.(मे, १६८२). 
रामसेज किह्लणा पूर्वी शहाजहानने घेतला होता. तेथे मोगली अंमल होता. त्यानंतर दक्षिणेतील 
बरेच किल्ले बादशाही अमलाखाली होते. त्यामुळे रामसेज किल्ला परत घेण्याचे औरंगजेबाचे स्वप्न 
धुळीला मिळाले. एका सामान्य किल्ल्याच्या वेढ्यासाठी मातबर सेनापती, प्रचंड सैन्यदल, खजिना, 
दारूगोळा यांची यत्किंचितही कमतरता नसताना हा किल्ला घेणे कठीण झाले. १८ ऑक्टोबर, १६८२ 
च्या अखबारातून मुहमंद अलीखानास हुकूम झाला की, ५०० मण बाण, ५०० मण दारू शियाबुद्दीनच्या 
फौजेस द्यावी. याशिवाय रामसेज किल्ला घेण्याचे वेळी किती दारूगोळा दिला होता त्याची चोकशी 
करावी. 
शहाबुद्दीन तर किल्ला घेऊ शकला नाही. बहादुरखानही किल्ला घेण्यास पूर्ण अयशस्वी झाला. ७ 
डिसेंबर १६८२ च्या सुमारास या किल्ल्याचे कामी झालेल्या खर्चाची चौकशी बादशहाने केली. 
रामसेजचा किल्ला बादशाही अमलाखाली आणावा म्हणून खानजहान बहादूरने शब्द दिला होता. पण 
त्याप्रमाणे तो अमलात आणला नाही. सरकारी खर्च किती झाला आहे याबद्दल कळवावे असा 
रुहुाखानाला हुकूम झाला होता, तेव्हा त्याने रोख व जिन्नस मिळून ३७,६३० रुपये खर्च झाल्याचे 


त्याने कळविले. 
जेधे शकावलीतील नोंद : आश्वीन १६०४ रामसेजचा शाबदीखानाचा वेढा उठला." (सप्टेंबर 


प्रकरण पाचवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १७१ 


- ऑक्टोबर १६८२) 
रामसेजचा वेढा पुढे चालूच होता. मराठे प्रतिकार करीतच होते. अजून रामसेज अढळ होता! 
शाहूराजांचा जन्म 


रामसेजचा वेढा चालू झाला आणि त्याच सुमारास स्वराज्याच्या तिसऱ्या वारसाचा जन्म झाला. 

जेधे शकावलीतील नोंद : दुदुंभी संवत्सरे शके १६०४, वेशाख व ७, गुरुवार, संभाजीराजे 
यांसी पुत्र झाला. सिवाजीराजे नाव ठेविले. 

सूर्योदयापासून घ. ५४ (दिनमान घ. ३२) शततारका नक्षत्र, चरण ३, रास कुंभ. (तो दिवस 
म्हणजे १८ मे, १६८२). स्थान गांगोली (माणगाव, रायगड) 


कल्याण-भिवंडी - तळकोकण 
रणमस्तखान पन्नी तळकोकणात 


रणमस्तखान : खिजरखानपत्नी हा विजापुरच्या बहलोलखानचा खास साहाय्यक होता. तो 
बहलोलखानाबरोबर शिवाजीराजांच्या बरोबर झालेल्या लढाईत होता. विजापूर दरबारात अफगाण 
मुसलमान व दख्खनी मुसलमान असा वाद होता. खिरजखानपन्नी अफगाण मुसलमान होता. विजापूरच्या 
दख्खनी मुसलमानांना त्यांचे वर्चस्व सहन होत नसे. शेख मिनहाज या दख्खनी मुसलमानाने त्याचा 
खून केला. खिरजखानाचे भाऊ रणमस्तखान आणि दाऊदखान यांस खानजहान बहादुरखान याने 
विजापूरकरांच्या चाकरीतून फोडून मोगली चाकरीत आणले." 

शिवाजीराजांना सुद्धा या रणमस्तखानने अडविले होते. इ.स. १६७९ मध्ये दिलेरखान हा 
विजापूर जिंकण्याच्या ईर्षेने लढत होता. महाराजांनी दिलेरखानाचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी 
मोरोपंतासह जालन्याचा प्रदेश लुटावयाचे ठरविले. शहाजादा मुअज्जम हा औरंगाबादचा सुभेदार होता. 
१५नोव्हेंबर, १६७९ च्या सुमारास शिवाजीराजांनी सतत चार दिवस जालना पेठ लुटली. ही लूट 
घेऊन जाताना औरंगाबादहून रणमस्तखान ८-१० हजार स्वारांसह चालून आला. एक पंचहजारी 
शिदोजी निंबाळकर ठार झाला. बहिर्जी नाइकाने महाराजांना आडवाटेने पट्टा गडावर आणले. (तेथेच 
त्यांना संभाजीराजे दिलेरकडून सुटून पन्हाळगडावर सुखरूप पोहोचल्याची बातमी समजली.) 

या रणमस्तखानास कल्याण-भिवंडीच्या दुसऱ्या मोहिमेसाठी बादशहाने पेडगांवहून बोलावून 
घेतले. तो १२ सप्टेंबर, १६८२ रोजी पेडगांवहून निघाला आणि बादशाही लष्करापाशी पोहोचला. 
त्याने बादशहाची भेट घेतली. त्यावेळी बादशहाने काही विचित्र प्रश्‍न विचारले, 'तू काही वाचलेस का? 
तुला कुराण पाठ येते का? तुला मुले किती आहेत? वगैरे. त्यास खिल्लत देऊन “बहादुरखान' हा किताब 
दिला. तसेच त्यास सोन्याच्या साजाचा घोडा, हत्ती, पंचहजारी मनसब दिली. त्याचवेळी दाऊदखानास 
खिल्लत, सोन्याच्या साजाचा घोडा व मूळ चार हजारी, तीन हजार स्वार, वाढ ५००स्वार, असे दिले.* 

रणमस्तखान ४ नोव्हेबर, १६८२ च्या सुमारास तळकोकणात पोहोचला. त्याच्याबरोबर कान्हाजी 
नावाचा अधिकारी व नऊ हजार मोगल सैनिक होते. रणमस्तखान (बहादुरखान) याने आपली कामगिरी 
चालू गेली. मराठ्यांचे आठशे स्वार आणि आठ हजार पायदळ डिसेंबरचे १५-१६ चे दम्यान कल्याण- 
भिवंडीचे भागात फिरत होते. त्यांचे नेतृत्व रूपाजी भोसले, केशवपंत, निळोपंत पेशवे करीत हो ते. 


९२ ज्यलज्ज्यलनतेजस संमाजीराजा प्रकरण पाचवे 


स्हडाखानाने कल्याण-भिवंडीच्या कोटाची दुरुस्ती करून तेथे पक्के ठाणे उभारले होते. पुढे २८ 
नोव्हेनर, ६६८२ शेजी मराठ्यांवरोवर त्याचा सामना झाला. अनेक लोक मेले. छोट्या, छत्री, धृप वर्गरे 
भमान मोगली सैनिकांनी पळविले. मराठ्यांजवळ १०,००० घोडेस्वार आणि १२,००० पायदळ 
असल्याची बातमी त्याला समजली. पुन्हा ४ डिसेंबर, १६८२ रोजी मराठ्यांशी सामना झाला. 
भोगत्यस विजय मिळाला असे ते आपल्या वातमीपत्रातून कळवितात. मराठ्यांच्या बितंगा या गडाच्या 
वाढीत्य खानाच्या मैनिकांनी आग लावली. कल्याणच्या तटाची भिंत पडली होती. ते काम करणे शक्‍य 
झाळे नाही, मगठ्यांनी निकराने हल्या चढविला. संभाजीराजांनी तुकोजी नावाच्या सरदारास भरपूर सैन्य 
देऊन पाठविले, कल्याणजवळील ८ मैलांचे (सु. १३ कि.मी) अंतरावरील एका गावाजवळ सैन्य 
थांबले, मगठा सरदार तुकोजीने मोठ्या सैन्यासह कल्याण भिवंडीच्या गढीच्या अलीकडे आठ मैलांवर 
मोर्चेबंटी केली. रणमस्तखानाने सिद्दी याकूवखान व धान्य घेऊन आलेल्या जहाजांचा सरदार रूमीखान 
यांना कल्याण भिवंडी येथे पाठविले आणि दाऊदखान, अब्दुल फय्याजखान, शुजावल वगेरेंना 
मराठ्यांवर चाळ करण्यास पाठविले. मराठ्यांच्या बरोबर प्रथम बाणांची व बंदुकीची लढाई झाली. नंतर 
हातघार्टचा सामना झाला. अनेक लोकांसह तुकोजी मारला गेला. मराठे डोंगरात लपून बसले. बादशाही 
लोवांनी त्यांचा दहा मेलांपर्यंत पाठलाग केला. नंतर ते कल्याण-भिवंडीच्या कोटात परत आले.“ 

जेधे शकावलीतील नोंद : शके १६०४ मार्गशीर्पपासीं रणमस्तखान येऊन कल्याणी बेसले. 
त्यावर रूपाजी भोसले व केसोपंत व निळोपंत पेशवे रवाना केले." 

यापुढे १६८३ मध्ये हा संघर्ष चालूच राहिला. कल्याण-भिवंडी-तळकोकणात अशांतताच होती. 
मराठा सैन्य मोगलांशी शर्थीने लढत होते. कधी यश कधी अपयश मिळत होते. 


चौफेर हाते 

रामसेजचा वेढा चालूच होता. सिद्दी, इंग्रज जरी शांत होते तरी ते मोठ्या शत्रूपक्षाकडेच होते. 
पोर्तुगीज औरंगजेबाला भिऊन होते. फक्त औरंगजेबाशी निकराचा सामना दक्षिणेत एकाकीपणे मराठावीरच 
देत होता. औरंगजेबाच्या खंद्या सेनानींची दमछाक झाली होती. हसनअलीखान, खानजहान बहादूर, 
इत्राहिमखान, कासीमखान आणि त्यांचेबरोबर आलेले रजपूत सरदार मराठी सैन्यापुढे हतबल झाले 
होते. मोगल सैनिक मराठी मुलखात जिथे किल्ला असेल, जेथे ठाणे असेल तेथे धुमाकूळ घालत होते. 
तर मराठेपण मोगलांच्या ठाण्यावर गनिमीकाव्याचे हत्यार चालवीत होते. 

खानजहानबहादूरची रामसेजच्या कामगिरीवर नेमणूक होण्यापूर्वी त्याने जानेवारी, १६८२ च्या 
सुरुवातीस सातारा भागात लुटालूट केली. रहिमतपूर लुटले, त्याच्याजवळची काही गावेपण लुटून 
सातारगड, रहिमतपूर भागातही जंगले ताब्यात घेतली. आगी लावल्या. मराठ्यांचा सरदार भीमराव 
आणि त्याचा मुलगा यांना पकडले. पंचवीस हजार कैदी सापडले, त्यात दहा हजार मुसलमान होते. ही 
सर्व लूट पेडगावळा पाठविली. अखबारातील आकडेवारी ही अतिशयोक्तीची वाटते. माण तालुक्‍यात 
सेखापूर कर्यात नाझरे येथे चकमकी उडाल्या. नाझरे येथे मराठे व मोगल यांच्यातील चकमकींमुळे 
तेथील प्रजा परमुलखात गेली. शेताची नासाडी झाली. नाझरे गाव हे हल्ली सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला 
तालुक्यात आहे. श्रीधरकवींचे हे गांव. साताऱ्याकडील लुटीचे वेळी मोगल सैन्याने शिवापूर, शिरवळ 


येथे लुटमार केली."* 


प्रकरण पाचवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १७३ 


नाशिक, बागलाणात मराठे मोगळ चकमकी 


साल्हेरचा किल्ला घेण्यासाठी मोगल सैन्याचे ह्याच वेळेस प्रयत्न चालू होते. ६ डिसेंबर, 
१६८२च्या सुमारास त्र्यंबकगडावर मराठ्यांचे सैन्य आले होते. खानजहान बहादुरचा मुलगा मुजफ्फरखान 
त्यावर चालून गेला. लढाई झाली. त्याने अनेकांना मारले. वाडी जाळली व तो परत आला. त्याला 


हजार रुपयांचा हत्ती त्याचे वकिलामार्फत देण्यात आला. पुढे हा किल्ला मराठे १६८३ पर्यंत लढवीत 
होते.* १ 


नाशिक, औंढा पट्टा, सोनगड, येथे मोगल मराठ्यांची चकमक झाली. मोगलांनी निकराचे प्रयत्न 
केले. काही गावांना आगी लावल्या व लुटली. मोगलांनाही किल्ले मिळाले नाहीत. 

सिन्नर तालुक्यातील सोनगड किल्ल्याच्या नजीकचा परताबगड (प्रतापगड) हा मोगलांच्या 
ताब्यात होता. मराठ्यांनी त्यावर लढाई केली. जुले, १६८२ मध्ये दोरीच्या जिन्यावरून किल्ल्यावर 
शिरण्याचा प्रयत्न केला. अब्दुल्लठाखान या किल्लेदाराने तीव्र प्रतिकार केला." 

ऑक्टोबर, १६८२ मध्ये मराठे बागलाणात घुसले. त्यांना अडविण्यासाठी मामूरखान यास 
बंदोबस्तासाठी बादशहाने पाठविले.** 

कांचनगडावरून कळवण तालुक्‍यातील हनुमंतगड येथे मराठ्यांची मोगली सैन्याशी टक्कर झाली. 
मराठे हनुमंतगड रवळा, जवळा वगैरे चार किल्ल्यांतून चौथ - वसुलीसाठी गेले होते. त्यांच्याबरोबर 
मोगली सैन्याने सामना दिला. दहा-पंधरा मराठे मेले व अनेक लोक कैद झाले. धोडपगडचा किल्लेदार 
(नेकनामखान) याने ही लढाई केली. पुढे या चकमकी चालूच राहिल्या. 

२४ नोव्हेंबर, १६८२ बागलाणात मराठी सैन्य धुमाकूळ घालीत होते. त्याकरिता त्या भागातला 
फौजदार महादजी खबरदार होता. पण त्या भागातील ठाणेदारांनी जागृत असावे, आणखी लोक नेमून 
घ्यावेत, नानज घाटातून कोकणात सैन्य कसे जाऊ शकेल याची माहिती कसून घेण्याबद्दल बहादूरखानास 
विचारण्याबाबत रुहुल्लाखानास हुकूम झाला." 


रामनगरजवळच्या कण्हेरगडाला सय्यद इइझनखानाने वेढा दिला. सामना झाला. किल्ला त्याला 
मिळाला नाही. 

नाशिक-बागलाणाकडील हनुमंतगड, रवळा, जवळा या किल्ल्यांतून मराठी सैन्य धोडपगडाच्या 
बाजूला चौथ-वसुलीसाठी गेले असता, धोडपगडच्या किल्लेदार नेकनामखानाने आपले सैन्य पाठविले. 
त्याचे बहुतेक लोक कामास आले. पंधरा मराठे कैद झाले."* 

रामसेजच्या वेढ्याचे काम चालूच होते. खानजहान बहादूरखानाने रामसेजच्या किल्ल्याला वेढा 


देऊन मोर्चे कायम केले होते. पण त्याला बादशहाने हुकूम दिला की, 'तू स्वत: तेथील सैन्य घेऊन 
तळकोकणच्या खोऱ्यात जावे."** 


अहमदनगरचा बंदोबस्त 


सन १६८१ मध्ये अहमदनगरवर वरचेवर हल्ले होत असल्याचे आपण पाहिले. या वर्षी 
(१६८२) मध्येसुद्धा अहमदनगरवर मराठे हल्ले करीतच होते. २३ मे, १६८२ या दिवशी रहुल्लाखानची 
नेमणूक तेथे मराठ्यांच्या बंदोबस्तासाठी झाली."* मराठ्यांनी अगदी त्या सुमारासच अहमदनगरवर हल्ला 
चढविला. हसनअलीखानाने दिलावरखान आणि शेखजी या दोघांना पाठविले. कालव्याजवळ लढाई 


१७४ ज्यलज्ज्यलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पाचये 


झाली. मराठ्यांना यश आले नाही. मराठ्यांनी पळविलेली जनावरे व सामान परत मिळविले." 
अहमदनगरसाठी औरंगजेबाने अधिक चांगली उपाययोजना करावयाचे ठरविले. 

२८ सप्टेंबर, १६८२ रोजी मराठ्यांचे हषे परतवून लावण्याचे कामासाठी शाहजादा महंमद 
मुईजुद्दीन याला बादशहाने आठहजार आणि दहा हजार स्वारांचा मनसबदार बनविले. त्याला रत्नजडीत 
कंठा, एक घोडा आणि खिठ्ठतीची वस्त्रे देऊन, मराठ्यांचा मोड करण्यासाठी त्याला अहमदनगरच्या 
दिशेने रवाना केले. रणमस्तखान, गजत्फरखान आणि शहजादा मुईजुद्दीन यांना निरोप देण्यात आला. 
बादशहाने सरदार तरीन याला शेवगावचा फौजदार म्हणून ठेवले."' सित्ररचा ठाणेदार हिंदुराव, 
मुईजुद्दीमचे चाकरीत दाखल झाला. शियाबुद्दीनखानाला तातडीचा हुकूम देण्यात आला की, ताबडतोब 
अहमदनगरला जा.** 

अहमदनगरचा किल्लेदार सय्यद ख्वाजाअहमद हा होता. त्यामुळे मुईजुद्दीन हा पेडगावला न जाता 
अहमदनगरला थांबला. त्यावेळी त्यांना समजले की, मराठ्यांचे सैन्य ५ हजार असून ते अहमदनगरच्या 
दिशेने येत आहे.*' 

त्याचवेळी इखलासखान याने अहमदनगर-पेडगांव-संगमनेर-नेवासा-औरंगबाद यामार्गावरील 
ठाणेदारांची तपासणी करून छोट्यामोठ्या किल्ल्यांची तजवीज करून मराठ्यांच्या चौथ-वसुलीस 
प्रतिकार करण्याची तयारी ठेवली. ५ नोव्हेंबर, १६८२ ला पेडगांवच्या बंदोबस्तासाठी मुईजुद्दीन 
अहमदनगरहून पेडगावला गेला.** 

कवठेपिरान येथे मराठ्यांचे माणको बाह्लाळ पंडित; लखमाजी हे चौथवसुलीसाठी आले होते. 
त्यांच्याबरोबर मोगली सैन्याची हत्यारांची लढाई झाली. नंतर आखूड हत्यारांची लढाई झाली. त्यात 
माणको बा्लाळ व तीन लोक ठार झाले. लखमाजी वगैरे पळून गेले. तुरा, छत्री, सरदाराचा घोडा, ९८ 
घोड्या हाती लागल्या. मोगलांचा रजपूत सरदार राजा दुर्गासिंह बुंदेला याचा भाचा दानसिंह ठाकूर पाच 
लोकांसह मेला. १५० लोक (मोगलांचे) जखमी झाले. खुद्द दुर्गासिहाला धूप लागून जखम झाली.*' 

औरंगजेबाचे सैन्य चौफेर मराठ्यांचा बंदोबस्त करीत होते. मराठे औरंगजेबाच्या ठाण्यावर आणि 
त्याच्या आसपासचे भागातून चौथ वसूल करीत होते. विशेषतः ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, १६८२ 
मध्ये हे हल्ले होत होते असे दिसते. नाशिक, बागळाण, अहमदनगर, पेडगाव, सोलापूर, सातारा, पुरंदर 
(पुणे-चाकण), शिरवळ या भागांत चकमकी चालू होत्या, 

परकीय प्रदेशात लढाई करणे म्हणजे त्यास भूगोलाचे ज्ञान असणे जरूर असते. बादशाही 
सैन्यात दक्षिणेचा भूगोल (नद्या, डोंगर, दऱ्या, रस्ते, घाट इत्यादी) माहीत असणारा अबु मुहम्मद 
नावाच्या अधिकाऱ्यास मराठ्यांच्या मुलखातील घाटखिंडींची माहिती करून घेण्याबद्दल सांगण्यात 
आल्यावर त्याने मराठ्यांचे प्रदेशात जाण्यास ३६० घाट व खिंडी आहेत व ६५ घाट असे आहेत की 
जेथून हत्ती, उंट वगैरे जाऊ शकतात व बाकी खिंडींमधील वाटा अरुंद असल्याची माहिती ९ नोव्हेंबर, 
१६८२ मध्ये बादशहाकडे माहिती दिली. १० नोव्हेंबर, १६८२ चे सुमारास खानजहान बहादूर 
रामसेजचा वेढा सोडून तळकोकणात घाटाकडे रवाना झाला, पुढे तो चांदवडजवळ पोहोचला. हसनअलीखान 
कल्याण-भिवंडी (तळकोकण) मोहिमेत जखमी झाला होता. त्याची चौकशी बादशहाने केली. त्याची 
प्रकृती चांगली आहे, असे बादशहास कळविण्यात आले.** 

रहुल्लाखानाला मुअज्जमने सैन्यासह मराठ्यांच्या प्रदेशात त्यांना तंबी देण्याच्या कामावर पुढे 


प्रकरण पाचवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १७५ 


पाठविले होते. त्याला हुकूम झाला होता की, त्यांचा पाठलाग करून पकडावे, मारावे, कैद करावे. 
खानजहान बहादुराकडून समजले की, मराठे त्र्यंबकहून एक तोफ रामसेजकडे नेत होते, त्याने त्यांना 
मारून बहुतेक लोकांना जिवंत पकडून तोफ परत मिळविली." 

शिवनेरीच्या ठाणेदाराकडे सयाजी नावाचा मराठ्यांचा एक नोकर कैदेत होता त्यास सोडवावे 
म्हणून संभाजीराजांचा एक उत्तम सरदार विठोजी काटे याने विनंती केली.** 

संगमनेरजवळ मराठे (६-७ हजार) चौथ वसूल करण्यासाठी फिरत होते. मुजफ्फरखानाच्या 
फोजा ओंढा पट्ट्याकडे नेमल्या होत्या, त्यांनी त्यांना रोखले. ठाणेदार नारोजी याने वेढा घालून 
मोजपूरजवळ लढाई झाली. मराठ्यांचा सरदार लखमोजी मेला. लखमोजीचे शीर कापून पाठविण्यात 
आले.** थाळनेर भागात मराठे चौथवसुलीसाठी दौडत होते. 

सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील खवासपूर या गावाजवळ मराठ्यांचे २० हजार 
लोकांनी तळ दिला होता. मुहमंद आज्जमशहाच्या आज्ञेने हसन अलीखान, कुलिमखान वगेरेंनी मराठी 
सेनेबरोबर सामना दिला. स्वत: शाहजादा लढाईत पुढे आला. मराठ्यांची घोडे आणि हत्यारे गेली. 
आठ मैलांपर्यंत मोगली सैन्याने पाठलाग केला. शहजादा घुसलखान्यात असताना हसनअलीखान 
कुलिमखान, दिलावरखान यांच्याशी त्याने ३-४ तास खलबत केले. मराठ्यांवर विजय मिळविल्याबद्दल 
हसनअलीखानास घोडा, खंजीर, बर्हिजी यास खिल्लत व हत्ती, कुलिमखान यास खिल्लत घोडा, खंजीर 
आणि दिलावरखान यास खिल्लत आणि सोन्याच्या साजासह घोडा अशी बक्षिसे देण्यात आली.*“ 

२४ डिसेंबर, १६८२ चे सुमारास मुहंमद आज्जमशहा हा कोल्हापूर बाजूस पन्हाळ्याकडे होता. 
त्याच्या डेऱ्याच्या अलीकडे १०-१२ मैलांवर (१६-१९ कि.मी) तो पोहोचला असता हंबीरराव 
मोहित्यांचे २० हजार फोजेपैकी ५ हजार स्वारांनी त्याच्या वेढ्याच्या पिछाडीवर हल्ला करण्याचा बेत 
ठरविला म्हणून शाहजद्याने फिरुझखान आणि राव अनुपसिंह वगैरेंना फौजेसह डेऱ्याच्या पिछाडीवर 
ठेवले. 

मराठ्यांबरोबर समोरासमोर लढाई झाली. बरेच मराठे सैन्य मारले गेले. जखमी झाले. फिरुझखान 
जखमी झाला. कुलिमखानानेपण बरेच कष्ट घेतले. बहुतेक मोगली सैन्य कामी आले. विजय झाला 
कोणाचा? मराठ्यांचा की शाहजाद्याचा? बातमीपत्रात मात्र बहुतेक बादशाही सैनिक कामास आले. 
शत्रूचा विजय झाला ही बातमी दिली." 

जेधे शकावलीतील नोंद : शके १६०४ दुंदुभी संवछरे- माघमासीं सुलतान अजमशहा येऊन 
कोल्हापूरपावेतो धाविला. त्यास हबीररायांनी फिराऊन भवरे(भिवरा)पलिकडे लाविले. 

या सुमारास संभाजीराजांचा सरदार नारे त्रिमल हा मोठे सैन्य घेऊन शिक्रापूरच्या भागात गेला 
असता, शिक्रापूरच्या ठाणेदार माणकोजीबरोबर सामना झाला. मराठ्यांचे पाच घोडे व चाळीस तलवारी- 
ही त्याच्या हाती लागली. बरेच लोक जखमी झाले आणि मारले गेले. 

शत्रूच्या सैन्याला आपले हद्दीत येऊन देणार नाही म्हणून बादशहा किल्लेदार, ठाणेदार यांच्याकडून 
सैन्य-हमीपत्रे लिहून घेत असे. ओझरच्या किल्ल्यातून बाहेर येऊन मराठ्यांनी पालखेड, जि. नाशिक 
येथील चार लोकांना पकडून नेले. त्याबद्दल बादशहाने दिंडोरी, चांदवड, तिसगांव येथील ठाणेदारांच्या 
मनसबी कमी केल्या.** 


बिदरला मराठे चौथवसुलीसाठी गेले असता, तेथील ठाणेदार मुकरमखान याने मराठ्यांना 


१७६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पाचवे 


प्रतिकार केला नाही. त्यामुळे त्याची मनसब कमी करण्यात आली." 
जशी मनसब कमी करण्यात येत होती तशी चांगली कामगिरी केली की वाढविली जाई. 
उदा.उंतूरचा ठाणेदार अहमदखान याने शत्रूवर विजय मिळविला म्हणून त्याची मनसब वाढविण्यात 
आली.” 
कारण मराठे औरंगाबादजवळील लासूर येथील जनावरे व तेथील जमीनदाराचा मुलगा यास 
सामानासह घेऊन जात असता त्याने पाठलाग केला. देशमुखाचा मुलगा व जनावरे सोडवून आणली. 
शहाबुद्दीनखान डिसेंबर ९ तारखेला मराठ्यांचे प्रदेशात आला. त्याने जवळ जवळ २० गावे 
लुटली. आणि १४ डिसेंबर, १६८२ च्या सुमारास लोहगडाजवळ त्याचा व मराठ्यांचा सामना झाला. 
६० लोक मेले. मराठे विसापूर व कुसूर येथे चोथ वसूल करीत असताना बहुतेकांना मोगली सैन्याने 
मारले. मराठी प्रदेशातील अठरा खेडी लुटली. शहाबुद्दीनला बढती मिळाली व खिल्लत, विजयाबद्दल 
फर्मान व तलवार बादशहाने पाठविली. शेवगांव भागात थाकू वंजारी बादशाही सैन्यास हैराण करीत 
होता.“* 
वैजापूर, औरंगाबादकडे ऑक्टोबर, १६८२ चे अखेरीस मराठे-मोगल सैन्याच्या चकमकी 
झाल्या. औरंगजेबाने सगळीकडे सावधानतेचे आदेश दिले होते. शहजादा आज्जम, मुइजुद्दीन, मुर्करमखान, 
शहाबुद्दीनखान, बहरोझखान वगैरेंना आणि सर्व ठाणेदारांना मराठ्यांच्या बंदोबस्ताबद्दद आणि चोथ- 
वसुलीला पायबंद घालण्याबद्दल एकमेकांस सहाय्य करावे व निष्काळजीपणा करू नये अन्यथा मनसबी 
कमी दिल्या जातील असा कडक आदेश बादशहाने ३१ ऑक्टो., १६८२ चे सुमारास दिला.* 
इ.स. १६८२ मध्ये मोगलांच्या सैन्याची ससेहोलपट मराठे सैन्याने चालविली होती. प्रत्येक 
ठिकाणी त्यांचे बहुतेक लोक कामास येत होते. चोथ वसूल करण्यासाठी मोगली प्रदेशावर मराठे झडप 
घालीत होते. तर मराठ्यांची ठाणी काबीज करण्यासाठी मोगली सैन्य निकराचे प्रयत्न करीत होते. 
औरंगजेबाच्या अवाढव्य आक्रमणाला तोंड देणे हे अतिशय कठीण काम होते. १६८२ हे साल 
मराठी सैन्याचे अविश्रांत श्रमाचे वर्ष! संभाजीराजांची समशेर सगळीकडे तळपत होती. 
तेज तेज अन्‌ तेज घेउनी, सौदामिनी ती लखलखली। 
त्या चपलेचे तेज घेउनी, वीरश्री तव धगधगली। । 
त्या बिजलीचा लोळ दिसावा, महाराष्ट्राच्या भूमीत। 
सळसळते समशेर शंभुची, महाराष्ट्राच्या भूमीत। । 
- लेखक 
अशी संभाजीराजांची झुंज, झुंज अन्‌ झुंज मराठी मुलखात हैदोस घालणाऱ्या मोगली हशमांची 
मुंडकी कापीत होती, तर मोगलांच्या सेनापतींची मुंडकी खाली वाकवीत होती! 


औरंगजेब हताश झाला ! 

 _ बादशहाचे दोन्ही शाहजादे शाहजादा मुअज्जम व शाहजादा आज्जम हे रक्ताचे पाणी करीत होते. 
संभाजीराजांच्या समशेरीचे पाणी पाहात होते, तर तिसरा शहाजादा 'अकबर' हा संभाजीराजांच्या 
समशेरीच्या म्यानात अडकला होता! खानजहान बहादुरखान याने छत्रपती शिवाजीराजांच्या पराक्रमाची 
प्रभा पाहून डोळे पांढरे केले होते. आता संभाजीराजांच्या पुढे त्याने हात टेकले होते. रहुल्लाखान, 


प्रकरण पाचवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १७७ 


शहाबुद्दीनखान, बहादुरखान, रणमस्तखान सगळ्यांना संभाजीराजांनी वेडे केले होते, तर खुद्द अलमागीर 
बादशहा वेडापिसा झाला होता. त्याची मन:स्थिती अतिशय बेचैनीची झाली. तो संभाजीराजांवर 
अतिशय चिडला. ३० जुले, १६८२ च्या पत्रातून कारवारकर इंग्रज सुरतकरांना लिहितात,** 

“मोगल बादशहा संभाजीविरुद्ध इतका चिडला आहे क त्याने आपल्या डोक्याची 

पगडी (किमॉँश) खाली उतरली आणि एपथ घेतली की, त्याला मारल्याशिवाय 

किंवा राज्यातून हाकलून दिल्याशिवाय मी ती डोक्यावर घालणार नाही. अशी 

त्याने प्रतिज्ञा केली आहे. 

औरंगजेबाला दक्षिणेत येऊन १-१॥। वर्ष झाले. प्रचंड सेनादल, भक्कम दारूगोळा, कसलेले 

सेनानी, अमाप पैसा पणाला लावणाऱ्या औरंगजेबाला डोक्यावरचे किमॉश खाली टाकावयास लावून 
बोडके व्हावे लागले, यातच संभाजीराजांच्या, मराठी सेनेच्या औरंगी अजस्त्र आक्रमणास तोंड देणाऱ्या 
विजिगीषु वृत्तीची कल्पना आल्यावाचून राहात नाही. 


कर्नाटकातील हालचाली (सन १६८ २) 


कर्नाटक प्रदेश हा भोसले घराण्यास अपरिचित किंवा नवीन नव्हता. संभाजीराजांच्या आजोबांची- 
शहाजीराजांची जहागीर कर्नाटकातीलच, बेंगळूरची! त्यामुळे शहाजीराजांचे पदरी अनेक मराठे आणि 
ब्राह्मण अधिकारी होते. त्यामुळेच इकडील अनेक कुटुंबे कर्नाटकातील शहाजीराजांच्या जहागिरीत 
राहात होती. त्यामुळे 'कर्नाटक' हा प्रदेश मराठ्यांना परका नव्हता. शहाजीराजांनंतर व्यंकोजीराजे 
त्यांच्या जहागिरीचा कारभार पाहात होते. त्यांच्या ताब्यात बेंगरूळ, कोलार, ओसकोट, दोडुबाळापूर 
इत्यादी ठिकाणे होती. त्यानंतर श्रीशिवाजी महाराज अभिषिक्त छत्रपती झाले आणि त्यांनी कर्नाटकमोहीम 
हाती घेतली आणि महाराजांनी राज्यविस्तार केला. त्यास 'दक्षिणदिग्विजय' असे म्हटले जाते. त्यात 
त्यांनी तंजावर, वेलूर, जिंजी, होसकोट, दोडुबाळापूर, कोल्हार हा प्रदेश स्वराज्यास जोडला." 

शिवाजीमहाराजांच्या मृत्यूनंतर संभाजीराजांनी या प्रदेशाच्या व्यवस्थेसाठी त्यांचे मेव्हणे-हरजीराजे 
महाडिक यांना त्यांचेबरोबर शामजी नाईक आणि जयतजी काटकर, बादजी कांडे (काकडे) यांना 
पाठविले होते. हरजीराजे महाडिक कर्नाटकातील वरील स्वराज्याच्या भागाचा कारभार पाहू लागले. 
शिवाजीराजांचे विश्वासू कारभारी रघुनाथ नारायण हणमंते हे त्या भागाचा कारभार सांभाळीत होते, 
त्यांना कैद करण्यात आले होते (१६८०, डिसेंबर). त्यांना कां केद केले याचे निश्चित कारण समजत 
नाही. संभाजीराजांच्या सत्तासंघर्षाच्या संदर्भातील कटात ते सामील असावे असा त्यांच्याबद्दल संशय 
होता. त्यानंतर त्यांच्या जागी दिवाणीचे काम करणारे शोमजी नाईक पुंडे यांनाही अटक करण्यात 
आली. 

कर्नाटकातील स्वराज्याच्या भागास लागून असलेली इतर राज्ये खालीलप्रमाणे होती. 

१) म्हैसूर, २) तंजावर, ३) इक्केरो, ४) मरुवनाड, ५) मदुरा 

म्हैसूर - म्हैसूरचे राज्य सर्वात मोठे होते. महाराजांनी कर्नाटकात स्वराज्याचा विस्तार केला, 
त्यावेळी या राज्याचा राजा चिक्कदेवराय नायक हा होता. शिवाजीराजांच्या कर्नाटक-मोहिमेमुळे तो 
मराठ्यांना भिऊन होता. त्यामुळे स्वत:चे राज्य वाढविण्याच्या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेस थोडा आळा बसला 
होता. तरीपण तो महत्त्वाकांक्षी होता. व्यंकोजीराजांची राजधानी बेंगळूरला होती. त्यामुळे त्या बाजूस 


१७८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पाचवे 


उत्तरेकडे त्यास काही हालचाल करता येत नव्हती. जेव्हा व्यंकोजीराजांनी आपली राजधानी तंजावरला 
हलविली त्यानंतर त्याच्या उत्तरेकडे हालचाली सुरू झाल्या. कुमारय्या हा त्याचा सेनापती होता. तोसुद्धा 
राजाप्रमाणेच महत्त्वाकांक्षी आणि राज्यविस्ताराची ईर्षा बाळगणारा होता, 

तंजावर - इ.स. १६७४ पासून आलागिरी नायक हा तंजावरचा राजा होता. तो चौकनाथनायकाचा 
सावत्र भाऊ. विजापूरकरांच्या मांडलिकांचेच हे राज्य, एकोजीने जिंकले. स्वत:स राज्याभिषेक करून 
तंजावर आणि जिंजी या दोन्ही राज्यांचा तो राजा झाला. त्यांनी त्या राज्याचा नायक आलागिरी यास 
पदच्युत केले. शिवाजीराजांनी कर्नाटक जिंकल्यावर एकोजीला तंजावरचा नायक म्हणून नेमले होते. 
एकोजीने त्या ठिकाणी उत्तम प्रशासन केले व लोकप्रियता मिळविली. 

इक्केरी - हे छोटे राज्य. इक्केरे किंवा केळदी येथे इ.स. १६४५ मध्ये शिवप्पा नायक हा तेथे 
राज्य करीत होता. तो फार शिस्तप्रिय होता, त्यास शिस्तीने शिवप्पानायक (शिस्तीचा भोक्ता) असे 
म्हणत. त्याचा मुलगा सोमेश्वरनायक राज्यावर आला. त्यांची पत्नी 'केळदि चत्रमा'. तिचा नवरा वेडसर 
होता, त्यामुळे ती राज्यकारभार करीत होती. पुढे जिंजीला जाताना राजाराम महाराजांना या राणीने 
आश्रय दिला. ती अत्यंत शूर व लोकप्रिय राणी होती. 

मदुरेचे राज्य - इ.स. १६८२ मध्ये चोनाथाचा मुलगा रंगाकृष्णा मृदू हा नायक मदुरेच्या 
गादीवर आला. त्याचे व तंजावरच्या राजाचे म्हैसूरच्या राज्याशी तंटे होते. 

मरुवनाडचे राज्य - राजा 'सूर्य' हा १६७४ मध्ये आपला बाप तिरुमलाई सेतुपती याच्या 
खुनानंतर गादीवर आला. मरुवनाडला 'रामनाड' असेही म्हटले जाते. 
संभाजीराजांची म्हैसूरवर स्वारी 


हरजीराजांनी जिंजीचा कारभार हातात घेतला. म्हैसूरच्या राजाशी शिवाजीराजांचीपण चकमक 
झाली होती. हरजीराजे यांनी म्हैसूरकर चिकदेवराय यांच्याशी संबंध सलोख्याचेच ठेवले. पुढे म्हैसूरचा 
चिकदेवराय नायक हा सर्व राज्यांत थोडा मातबर होता. मदुरेच्या नायकाचा चोक्कनाथाचा खून 
झाल्यावर त्याच्या जागेवर त्याचा मुलगा रंगाकृष्ण मुट्टवीरप्पा गादीवर आला. त्याच्याकडे मदुरा नव्हते. 
राज्याचा अगदी थोडाच भाग त्याच्याकडे राहिला होता. म्हैसूरचा नायक हा त्याला तंजावरच्या राज्यावर 
बसविण्याचा व जिंजीच्या नायकाच्या मुलास मदुरेच्या राज्यावर बसविण्याच्या विचारात होता आणि 
त्याकरिता त्याने एकोजी व त्याचा पुतण्या संभाजी यांच्याशी लढाई पुकारली. दोघेजण मदुरेच्या 
नायकावर चालून गेले. मदुरेचा नायक आदिलशहाला जी खंडणी देत होता ती आपण घ्यायची असा 
त्यांचा उद्देश होता. मदुरेचा नायक त्रिचनापल्लीच्या किल्ल्यात जाऊन बसला. त्याचे मदतीस रामनाडचा 
“मरबनायक' मदतीस आला. म्हैसूरच्या नायकाने त्याला दोन्ही बाजूंनी वेढले. त्यावेळी त्यांनी हरजीराजे 
महाडिक यांना चिकदेवरायाचे विरुद्ध लढण्यासाठी बोलाविले. संभाजीराजांचे चुलते एकोजीराजे हे पण 
मदतीस आले. म्हैसूरकरांचा सेनापती अनुभवी व कसलेला योद्धा होता. त्याने प्रथम संभाजीराजांच्या 
सैन्यास चुकविण्याचा प्रयत्न केला. संभाजीराजांचे सैन्य जबरदस्त होते. त्यांच्याशी तोंड देणे म्हैसूरकरांच्या 
'कुमारय्या' या सेनापतीस शक्‍य वाटेना. कुमारय्याला मराठ्यांनी आपल्या समशेरीचे पाणी दाखविले 
आणि म्हैसूरचा बराच प्रदेश आपल्या काबूत आणला. कुमारवय्याने चोक्कनाथाला मराठ्यांबरोबर सलोखा 
करण्याबद्दल सांगितले. हा निरोप चोक्कनाथाला लवकर पोचला नाही आणि दरम्यान मराठ्यांनी कुमारव्याच्या 


प्रकरण पाचवे ज्वलज्ज्वलनत्तेजस संभाजीराजा १७९ 


सैन्यास चोपून काढले. कुमारय्याने आपले घोडदळ मराठी सैन्याच्या अंगावर मुद्दाम घातले. दुसरीकडून 
आपले सैन्य माघारी फिरवाचे हा त्यांचा बेत होता. पण हरजीराजांनी त्यांच्या घोडदळास दाद दिली 
नाही. त्याने इतर सैन्य कापण्यास सुरुवात केली. सामान-सुमान, हत्यारे हस्तगत केली. कुमारय्याला 
हार खावी लागली. कुमारय्या मराठ्यांच्या ताब्यात आला. चोक्कनाथाने तह केला. म्हैसूरकरांस त्रिचनापत्लीतून 
आणि मदुरेहून हुसकवून, मदुरेच्या नायकाचा म्हैसूरकरांनी घेतलेला सर्व प्रदेश मराठ्यांकडे आला." 

जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६०४ चेत्रमासीं कनटिकांत श्रीरंगपटणकरास व हरजीराजे 
महाडीक व जईतजी काकडे त्रिचनापत्रीस गेले होते. तेथें भांडण झाले. दोन हजार घोडी पाडाव केलीं. 
श्रीरंगपट्टणकरांचा सरदार कुमार यास पाडाव केला.“ 

जून १६८२ च्या सुमारास संभाजीराजांनी (हरजीराजे महाडीक) यांनी म्हैसूरकरांचे राज्यात 
लुटालूट सुरू केली. इकेरीचा नायक आणि गोवळकोंड्याच्या सुलतान यांचे सहकार्य घेऊन म्हैसूरचे 
राज्यावर आक्रमण करण्यासाठी “बाणावर' येथे मराठी सैन्य तळ ठेवून बसले. चिकदेवरायाने मराठ्यांच्या 
सैन्याला हैराण केले. बरेच स्वार मारले गेले, जखमी झाले. एक सेनापती हाती लागला. म्हैसूरकरांचे- 
पण नुकसान झाले. एकोजीराजे संभाजीराजांच्या मदतीस बाणावर येथे धावले. पण त्यांच्या सैन्याचा 
चिकदेवरायाने पराभव केला. म्हैसूरकर आता मराठ्यांचे शत्रू झाले. 

“चिकदेवराजविपत्रम्‌' या काव्यग्रंथात या युद्धांसंबंधी माहिती मिळते. 

“चिकदेवराजविपत्रम्‌' या ग्रंथाचा कर्ता म्हैसूरचा राजा. याने इ.स. १६७२ ते इ.स. १७०४ 
पर्यंत राज्य केले. विपत्न म्हणजे विज्ञापना. या राजाचे कुलदैवत यादवगिरीचा नारायण. त्याने त्याच्या 
पदकमली विज्ञापनरूपी ही माळ गुंफून वाहिली आहे. यात विज्ञापना एकूण ३० आहेत. यात विशिष्ट 
मताचा वेदान्त गोवला आहे. त्यातून ऐतिहासिक माहिती सापडते. 

“अप्रतिमवीरचरित्रम्‌' ग्रंथातील उल्लेख-'चिकदेवरायाच्या (इ.स. १६७२ ते इ.स. १७०४) या 
अवतारामध्ये... 

प दानववंशाने जन्म घेतलेले जैताजी, दादाजी, हरजी, शाहजी, शंभूजी इत्यादी मराठ्यांचे 
समूळ उच्चाटन केले. आघाडीवर तुटून पडलेला जैताजी काटकर याला चिकदेवरायाने कापून फेकून दिले... 

र्व दिल्लीच्या दरवाज्यात घुसून, लूट मिळवून, गोवळकोंड्याचा खूप फडशा पाडून, विजयापुरला 
ठोकून काढून रिकामे करून, गर्वाने उपद्रव देणाऱ्या शिवाजीचा मुलगा शंभूजी याचा डोल, तोरा व 
ताठा ही चिकदेवरायाने आपल्या अद्‌भुत पराक्रमाने वितळवून टाकली.... 

.... त्वरा करून दिल्लीच्या पादशहाला बोलावून आणून त्याच्याकडून कडेतोडे मिळविलेले जे 
भागानगर व विजयापूरचे राजे त्यांना जिवंत प्रेताप्रमाणे पकडून आणून मोठ्या अटीतटीने हा अभेद्य 
विक्रमी चिकदेवराजा राज्य करतो आहे..... 

....युद्धात त्याला हतबल केले. त्याचा सेनापती जैताजी काटकर यास घोड्याच्या टाचांखाली 
तुडविले. त्याचे नाक, कान, मान, हात-पाय कापून त्या तुकड्यांनी भूता-प्रेतांना संतुष्ट केले. तसेच 
दादाजी काकडे याचा गळा चिरून त्याच्या ओल्या शिराची मिरवणूक काढली. त्याच्या साहाय्यार्थ 
आलेल्या एकोजीला जन्म नकोसा केला. त्याचा महाप्रधान यशवंतराव त्याचे नाक कापले..... 

डा, शंभूजी याला भीतीच्या समुद्रात बुडविले. (यात संभाजीराजांचा न कळत गौरवच केला 


१८० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पाचवे 


श्रीरंगपट्टण येथील शिलालेखात या पराभवाचा उल्लेख आहे. 

मदुरेच्या राज्यात म्हेसूरकरांचे अस्तित्व संभाजीराजांना मान्य नव्हते. बाणावरच्या पराभवाचा सल 
त्यांना बोचत होता. त्यांनी आपला तळ त्रिचनापल्लीस हलविला. कुतुबशहा आणि बसाप्पा नायकाशी 
यापूर्वीच बोलणी झाली होती. शिवाय तंजावर जिंजीस एकोजीराजे होतेच. मदुरेच्या नायकाचे राज्य 
त्यास पूर्ववत मिळवून देण्याचे व म्हेसूरकरांचे बंदोबस्त करण्याचे त्यास आश्वासन देऊन त्याचेकडून 
सैन्य आणि पैसा पुरविण्याचे वचन घेतले. मदुरा आणि इतर किल्ले अजून म्हैसूरकरांकडे होते. मदुरेचा 
नायक हा पूर्णपणे हताश झाला होता. म्हेसूरकरांकडे मरुवनाडचा नायक हा मिळाला होता. 

मदुरेच्या नायकाने बंडाळी करून राज्यावर आपला हक्क असल्याचा दावा केला होता. यात 
मदुरेचा नायक हार खाऊन मेला. संभाजीराजांनी त्रिचनापल्लीस वेढा घालून नाकेबंदी केली होती. 

चिकदेवराय एकाकी पडला होता. मदुरेच्या नायकाचे मृत्यूनंतर आलेला त्याचा मुलगा मृदु 
वीरप्पा हा निष्क्रिय होता. तो संभाजीराजांच्या हुकमतीस होता. शिवाय संभाजीराजे, हरजी महाडिक, 
कुतुबशहा, बसाप्पा नाईक, एर्कोजीराजे ही फळी एकीकडे आणि एकीकडे म्हैसूरचा चिकदेवराय! 

चिकदेवराय मोगलांच्या मदतीसाठी प्रयत्नास लागला. मोगल इकडे येण्यापूर्वीच मराठ्यांनी 
मदुरेजवळचे किल्ले घेतले. धर्मपुरीभोवतालचा प्रदेश जिंकला. मदुरेचे राज्य जवळ जवळ संपले. मदुरेचा 
नायक पार विरघळला. मदुरेस चिकदेवरायाकडून मदत येईना. अखेर म्हैसूरकरांनी पराभव पत्करला. 

चिकदेवरायाने मराठ्यांशी तह केला. खंडणी मान्य केली. म्हैसूरकरांना मराठ्यांचे मांडलीक 
करून संभाजीराजे इ.स. १६८३ च्या सुमारास महाराष्ट्रात परत फिरले.“ 


रघुनाथ जनार्दन हणमंते (स्वामिनिष्ठ मुत्सद्दी) इ.स. १६१३ ते इ.स. १६८३ 


रघुनाथपंत हे शहाजीराजांचे निष्ठावंत सेवक. त्यांनी व्यंकोजीराजांचे पालकत्व स्वीकारले होते 
आणि त्यांना लहानाचे मोठे केले होते. त्यांना त्यानंतर पैशाचा अपहार केल्याच्या आरोपामुळे त्यांना 
आपल्या पदाचा त्याग करावा लागला. त्यानंतर त्यांनी आपले बंधू जनार्दनपंत यांची भेट घेतली व ते 
महाराष्ट्रात आले. शिवाजी महाराजांसारख्या मुत्सद्दी राजकारण्याने त्यांची कुवत जाणली आणि आपल्या 
सेवेत त्यांना ओढून घेतले. व्यंकोजीराजांच्या दरबारातील कामगिरी ही त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेची शिफारस 
होती. जिंजीचा किल्ला अंबरखानाकडून अतिशय मुत्सद्दीपणाने मिळविण्याचे सर्व श्रेय त्यांचेच होते. 
अंबरखानाने शिवाजी महाराजांना नजराणा दिला आणि रघुनाथपंडितांनी अंबरखानास जिंजीचा किल्ला 
देण्याबाबत समजावून सांगितले. तथापि अंबरखानाची आठ मुले या गोष्टीस तयार नव्हती. रघुनाथपंडितांनी 
त्यांची लष्करी ताकद मराठ्यांपुढे टिकू शकणार नसल्याचे त्यांना मोठ्या चातुर्याने पटवून दिले. 
शांततेचा तह घडवून आणण्यात त्यांचा हातखंडा होता. त्यांच्या प्रखर बुद्धिमत्ता, धीरोदात्तता, दूरदर्शित्व, 
मुत्सद्दीपणाची कमाल इ. गुणांची बरोबरी शिवाजी महाराजांचे इतर प्रधान करू शकत नव्हते. 

शिवाजी महाराज व व्यंकोजी महाराज यांच्यातील कर्नाटकातील वडिलोपार्जित जहागिरीचा 
वाटणीचा प्रश्‍न त्यांनी अतिशय, मार्मिकपणे हाताळला आणि शिवाजीराजांची व व्यंकोजीराजांची 
दिलजमाई करून दिली. व्यंकोजीराजे आपल्या आसनावर बसण्यापूर्वी त्यांना बसण्यास सांगत आणि 
आपल्या शेजारी बसवून घेत. 

ते इ.स. १६५३ पासून कर्नाटक जहागिरीवर शहाजीराजांचे दिवाण होते. त्यांना कर्नाटकावर 


प्रकरण पाचवे ज्यलज्ज्यळनतेजस संभाजीराजा १८१ 


स्वारी करण्यास त्यांनी सांगितले आणि त्यांचे भाऊ जनार्दनपंतास सुरमंतपदी नेमले, राजव्यवहारकोश हा 
ग्रंध त्यांनी लिहिला. त्यांचे पुत्र नारोबा व त्रिमल, 

कर्नाटकातील राजकारणातील अत्तिमहत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांचा बहुमान होता, मदुरेचा 
राजा चोक़नाथ नायकाकडून खंडणीची बोलणी करण्यास रघुनाथपंत गेळे होते, सहा लाख होनांच्या 
खंडणीस मान्यता मिळविण्याचा मान रघुनाथपंतांचाच! 

डचांबरोबर तहाच्या वाटाघाटी त्यांनीच केल्या. डचांच्या वकिलांशी बोलणे, नजराणा स्वीकारणे, 
प्रतिनजराण्याची व्यवस्था करणे इ. गोष्टी ते करीत. रघुनाथपंतांची थोरवी शिवाजीराजांच्या शब्दात 
सांगावयाची झाल्यास, 'तुम्ही आमचे वडिलांचे पदरीं सेवा केलीत, तथापि आम्ही गैरमार्गावर चाललों, 
तर आम्हांस मार्ग दाखविण्याचा अधिकार आमचे बाबतींत तुम्हालाच आहे. अन्य माणसास तो अधिकार 
नाही. आमचे तुम्ही प्रतिपालकच आहांत. त्यापेक्षां तुमचा आम्ही बहुमान काय करावा?“ 

असे बहुमिती, बहुगुणी, बहुचतुर व्यक्तिमत्त्वाचे रघुनाथपंत! 

सभासद बखरीतील नोंद,.... चंदीस रघुनाथ नारायण आह्यण त्यास मजमू संपूर्ण राज्याची 

रघुनाथपंत हणमंते यांना इ.स. १६८१ मध्ये संभाजीराजांनी कैद केले व इ.स. १६८२ मध्ये 
सोडले.“ त्यांनी संभाजीराजांची भेट घेण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. महाराजांना पत्र पाठविले व पुढे 
त्यांनी बिरवाडी येथे समारंभपूर्वक भेट घेऊन संभाजीराजांना फैलावर घेतल्याचा उल्लेख फक्त मल्हार 
रामराव चिटणीस यांनी केला आहे. तो असा, 

“चंजीचे रघुनाथपंतांनी भेटीस येतों म्हणून लिहून पाठवून, पांच हजार स्वार व दहा हजार 
पायदळ बरोबर घेऊन दर्शनास आले. समागगें तीस-चाळीस लाख होन तिकडील रसद घेवून आले. 
बिरवाडीस नदीकिनारी मांडव घालून भ्रेटीसमारंभ करून जाल्या. महाराजांस मेजवानी पंतांनी केली. 
सरकारकडून वगेरे त्यांचे बहुमान केले व महाराजांनी(ही) पंतांचा बहुमान केला. त्याजवरी जनार्दनपंत 
व निळो मोरेश्वर प्रधान व आबाजी सोनदेव, प्रल्हाद निराजी व उमाजीपंत, संत्राजीपंत व त्रिंबकजी 
खासनवीस व रूपाजी भोसले व हंबीरराव मोहिते सेनापती व नेतोजी पालकर व शिर्के, महाडिक व 
आणखी कित्येक लोक मजालसीत बसले असतां रयुनाथपंतांनीं महाराजांस विचारलें को; राज्य दिवसेंदिवस 
वृद्धी व्हावी, हें कमीच होत चालले, कारण काय> हबशी वगेरे पुंड पाळेगार बळावत चालले हें काय? 
लोक बेदील, कितेक ब्राह्मण वगँरे सरदार लोक अन्यायी तरी त्यांस बेड्या घाठून किल्ल्यावर ठेवून 
मारावे. ते शिरच्छेद करून, कर्ते मारिले, असो पुढें सबळ शत्रु ओरंगजेब येऊन भिडला व पाळेगार 
बळाविले. महाराज कांहीं घेऊन गेले नाहीत. ऐसा पंतांसी प्रश्‍न केला असता महाराजांस हितावह वाटावें 
तें न घडले. वाईटच वाटून राज्याचा खर्च वाढला आहे.” इतकेंच उत्तर केलें. मजालस जाहलियावरी 
आपलें बोलणें महाराजांस वाईट वाटलें, हें पंतांस समजलियावारि व दिवसोंदिस एक प्रकारची रीत व 
कबजीचे प्राबल्य, त्यास राजे परमवश व लहान माणसें जवळ बोलावली, महाराजांस त्यांची बोलणी व 
करणीं हितकर वाटतात. आपण आलों असतां पुढील राज्यकारभार अथवा मसलत (यांबद्दल) काहीएक 
विचार नाही विजापुरची व भागानगरची कुमक करण्याचे राजकारण पंतांबरोबर आले; त्याचा विचार 
महाराजांस काहीएक न साने, ऐसें पाहून तेथें गहाणे (येणेंकरून) आपले स्वरूपाची हानी मात्र होईल, 


१८२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पाचवे 


वडिली मेळविली योरयता व आजतागायत आग्ही संपादिल्ी तें सर्व जाईल. कबजीसारखे प्रमुख, तेव्हां 
राहणें ठीक नाही. कालाची गतीच अशी दिसती म्हणून (व) चंदी प्रांताचा बंदोबस्त राहिला पाहिजे. 
तिकडे औरंगजेब याची फाज धावेली, म्हणून निरोप घेऊन स्वार होऊन गेले. ” “" 

मल्हार रामराव चिटणिसांच्या वरील रघुनाथपंत हणमंते आणि संभाजीराजे यांच्या 'मेटीच्या 
वृत्तांतास दुजोरा देणारा पुरावा इतरत्र उपलब्ध नाही. 

संभाजीराजांची कानउघाडणी करण्याचा अधिकार त्यांना खचितच होता, पण संभाजीराजांच्या 
उग्र प्रकृतीची त्यांना जाणीव असल्याने ते असे धाडस करतील किंवा कसे असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. 

औरंगजेबाचे आक्रमण थोपविणे सोपे काम नव्हते, ते संभाजीराजे समर्थपणे करीत होते. 
त्यासाठी तसेच सिद्दीवरील जंजिरा-मोहीम यांवर खर्च अमाप झाला होता ही गोष्ट खरी आहे. कवी 
कलश उर्फ कबजी याचा प्रभाव फार वाढला होता. ज्येष्ठ कारभारी यमसदनास गेले होते. राज्याची धुरा 
सांभाळण्यास अनुभवी आणि पोक्त माणसे उरली नव्हती. त्यामुळे सल्लामसलत आणि मार्गदर्शनास राजे 
पारखे झाले होते. स्वत:वरच जवळ जवळ सेनापतित्वाची धुरा येऊन पडली होती. इंग्रज आणि 
पोर्तुगिजांचे राजकारण हाताळणे हे अत्यंत धूर्तपणाचे काम होते. त्यासाठी जरूर होती योग्य सल्लागाराचे! 
पण त्यांचा सल्लागार होता कबजीबाबा! तरीसुद्धा ते येईल त्या परिस्थितीला हिंमतीने तोंड देत होते. 
चुका झाल्या होत्या, होत होत्या ! 

रघुनाथपंतांनी त्यांना उपदेश केला नसेल हे नाकारता येत नाही. कारण ते शहाजीराजांपासूनचे 
पोक्त स्वामिनिष्ठ सेवक होते. इ.स. १६५३ पासून ते कर्नाटकची शहाजीराजांची जहागिरी सांभाळत 
होते. कर्नाटकावर स्वारी करण्याचा त्यांचाच सल्ला! अशा व्यक्तींनी राजांना त्यांच्या चुकांची जाणीव 
करून देणे हे राजांच्या हिताचेच होते यात शंका नाही! 


गोव्याचे पोर्तुगीज (१६८ २) 


गोवेकर फिरंगी छत्रपती शिवाजीराजांपासून धडा शिकले होते व शक्‍यतो मराठ्यांशी शांततेने 
राहावे असा त्यांचा विचार होता. शिवाजीराजांप्रमाणे संभाजीराजांनीसुद्धा तेच धोरण ठेवावे या दृष्टीने 
येसाजी गंभीरराव हा तहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी गोव्याला राहिला होता. दरम्यान डिचोलीचा मराठी 
सुभेदार मोरो दादाजी हा दंडेली करीत असल्याची तक्रार विजरई करीत होता..... 

*“.....आपला डिचोलीचा सुभेदार हा चोरे आणि जुलमी आहे. तो आपल्या प्रजेचा छळ तर 
करतोच, इ. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन त्याचे जागी शिवाजी बडनाईक याची नेमणूक केल्याची 
बातमी समजल्यामुळे, दोन्ही राज्यांत सलोखा निर्माण होण्याची आपली तळमळीची इच्छा असल्याचे' 
विजरईने लिहिले.“ 


“*अंजदीव' बेटावर पूर्वी आर्यादुर्गा देवीचे मंदिर होते. ते सध्या अंकोला येथे स्थलांतरित करण्यात आले आहे. मूळ 
जागेवर चर्च आहे, किल्ल्याचा अवशेष अजिबात नाही. अब्राहीम शिपमन या इंग्रज कप्तानाचे थडगे आहे व गोड्या 
पाण्याच्या दोन बांधीव टाक्या आहेत. सध्या तेथे नौदलाचे ठाणे आहे. 

अंजदीव बेटाबद्दलची दंतकथा - मारुतीची आई अंजनी ही अंजदीव बेटात राहात होती. अंजनीवरुन अंजद्वीप, 
अंजदीव. 


प्रकरण पाचवे ज्यलज्ज्यळनतेजस संभाजीराजा १८३ 


अंजदीब घेट 
इ.स. १६६२ ला इंग्रजांनी पोर्तुगिजांकडून हे बेट घेतले. अत्राहम शिपमन हा पाचशे लोकांसह 
तेथे राहिला, तो तेथेच २ वर्षानी मरण पावला, पोर्तुगीजांनी कोणताही प्रतिकार न करता हे बेट इंग्रजांना 
दिले, कारवारच्या विजापूरकरांच्या अधिकाऱ्याने त्यांना हे सहज दिले म्हणून त्यास अदिलशहाने कैदेची 
शिक्षा दिली होती. 
अंजदीव ब्रेट हे वास्को द गामा हिंदुस्थानला आला त्यावेळी पोर्तुगिजांचे ताब्यात होते. इ.स. 
१५०६ मध्ये त्यांनी तेथे कात्रा बांधला होता. नंतर लगेच वर्षाने तो त्यांनी पाडून टाकला, पोर्तुगिजांना 
या बेटापेक्षा अधिक चांगली आणि सुरक्षित, व्यापारीदृष्ट्या चांगली ठिकाणे मिळाल्यामुळे त्यांनी ह्या 
बेटाकडे दुर्लक्ष केले. ज्या ज्या वेळी समुद्रात वादळ असे त्या वेळी जहाजे त्या बेटावर आश्रयास जात. 
अंजदीव बेटाबाबत पोर्तुगीज व्हाईसराय सिंज्योर फ्रान्सिस्कद तौरा यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागारांच्या 
झालेल्या बैठकीत असा ठराव झाला की, - 
(१) आपले चाल येथील किल्ल्यासमोर संभाजीराजे यांची खांदेरी व उंदेरी ह्यी तटबंदीची बेटे आहेत. 
ह्या बेटांपासून आम्हाला उपद्रव पोहोचत आहे. 
(२) दोन्ही तळांवरील संभाजीराजांची जहाजे आमच्या जहाजावर हल्ले करतात. 
(३) संभाजीराजांनी बेटाच्या तटबंदीचा नकाशा केला आहे आंणि दक्षिणेकडील सागरी वाहतुकीस 
त्यामुळे उपद्रव होणार आहे. 
(४) सिद्दीपासूनपण आम्हास धोका आहे. संभाजीवर हल्मा करण्यासप्रण त्यास एक तळ उपलब्ध 
होईल. संभार्जीराजांपेक्षा सिद्दीचा शेजार हादेखील चांगला नाही. 
(५) तेव्हा ते बेट ताब्यात घ्यावे. तेथे तटबंदी उभारावी व सहा तोफा मांडाव्या: 
सल्लागारांनी या ठरावास मान्यता दिली. या ठरावाप्रमाणे २ जुले रोजी कॅप्टन आमारो सिमोन्तवर 
पैरर याने किल्ल्याचा पहिला दगड बसविला आणि बेट सहा महिन्यांत बांधले. बेटावर तसा शिलालेख 
आहे. 
अंजदीव बेटावरील पोर्तुगिजांच्या बांधकामाबद्दल संभाजीराजांनी संताप व्यक्त केला. संभाजीराजे 
व यांचे संबंध तरीसुद्धा बिघडले नाहीत. विजरईचा संभाजीराजांशी सलोख्याचे धोरण ठेवण्याचाच 
विचार होता. पोर्तुगिजांना संभाजीराजांशी संबंध बिघडवावयाचे नव्हते म्हणून त्यांनी संभाजीराजांस पुत्र 
झाल्याची बातमी त्यास मराठ्यांना वकिलाकडून समजल्यावर त्यांनी राजांस २८ जुले, १६८२ रोजी 
पत्र लिहून पुत्रप्राप्तीबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आणि त्यास एक दागिना भेट म्हणून पाठविला. 
संभाजीराजांनंतर गादीवर येणारा वारस असा त्याचा उल्लेख त्या पत्रात केला. 
याच पत्रातून, संभाजीराजांचे जहाजातून डिचोली व कुडाळ भागात उभे करीत असलेल्या 
आपल्या दारूच्या कारखान्यासाठी लागणारे सोरा, गंधक, तोफा वगैरे सामान विकत घेण्यास विजरईने 
आदेश दिले आहेत. तरी ते जहाज मराठ्यांच्या हद्दीतून कर्नाटक व मलबार येथून जाईल त्यास 
अडथळा आणू नये अशी संभाजीराजांनी विनंती केली होती व त्याचप्रमाणे व्यवस्था केल्याचे विजरईने 
कळविले. 
नोव्हेंबर १६८२ मध्ये संभाजीराजांनी जिवाजी विनायक या सुभेदाराला कैद करून मोरो 


१८४ ज्पलउ्म्यलमतेगस संभागीराजा प्रफरण पायये 


दादाजीला नेमले, शांततेच्या तहासाठी येसाजी गंभीर्रात यास पोर्तुगिजांवाडे पाठविळे होते, पण तो तह 
अनेक पेळां गोवेकरांनी तगादा करूनही झाला नाही. 
ऑगरर १६८२ मध्ये निजरईला बात्तमी समजली की, मोगलांचे सैन्य संमाजीराजांशी सामना 
मरण्यासाठी मोठय़ा तयारीने येत आहे, त्यासाठी विजरईने आपल्या वसई व दमण येथीळ अधिकाऱ्यांना 
पो लिहिली आणि मोगलांच्या सैन्यास पोर्तुगीज प्रदेशातून जाऊन देण्यास प्रतिबंध करू नये अशा 
सूचना दिल्या.“* 
गोव्याचा व्हाईसराय आपल्या या पत्राची आठवण २३ जानेवारी, १६८३ च्या पत्रातुन करून 
देतो. 
"गेल्या ऑग्स्ट महिन्यात मी मोगलांचे सैन्यासंबंधी लिहिले होते. हे सैन्य शिवाजीच्या 
मुलखात तीन बाजूंनी शिरले आहे. या सँन्यावरोवर जे सरदार आहेत ते जिंकलेल्या 
प्रदेशावर तटबंद्या उभारीत आहेत. कारण त्यांनी संभाजीचे राज्य खालसा करण्याचा 
विचारपण यापूर्वी कधी केला नव्हता." “ 


संभाजीराजांचे रामसिंहास संस्कृत पत्र 
अनंत आमुची ध्येयासक्ति । 
छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल १६ जानेवारी, १६७८ च्या मुंबईकर कंपनीच्या अहवालात 
त्यांनी म्हटले आहे की, 
९,,बंकाणर घेतल्यावर त्याच्या नजिकच असलेली राज्याची राजधानी असलेल्या 
विजाएरवर तो स्वारी करणार आहे. ती घेतल्यावर मग तो थेट दिल्लीवर जाऊन 
ऑरेंगजेबाला तेथे कोंडून टाकापर्यंत तलवार म्यानात न घालण्याची त्याने देवीजवळ 
प्रतिज्ञा केली आहे....“' 
संभाजीराजांनी आपल्या 'दिक्लींद्रपदलिप्सव:' अशा वडिलांच्या प्रतिज्ञेची परिपूर्ती करण्याचा 
मनसुबा केलेला दिसतो. 
इ.स. १६८२ च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरला रामसिंहाला पत्र लिहून दिल्लीच्या बादशाहीला फोडण्याचे, 
यवनाधिपाला कारावासात घालण्याचा त्यांनी महामनसुबा रचला. 
अंबरचा राजा मिर्झाराजाचा मुलगा रामसिंह हा आग्ऱ्याच्या भेटीचे वेळी शिवाजी महाराजांचा 
रक्षक होता. औरंगजेबास जामीन राहून त्याने शिवाजीराजांचे आणि बाळ संभाजीराजांचे संरक्षण केले 
होते. आज संभाजीराजे औरंगजेबाशी सामना देत होते. 
संभाजीराजांनी औरंगी सेनेस त्राहि भगवन्‌ करून सोडले होते. 
दुंदुभी नाम संवत्सरात संभाजीराजांच्या पराक्रमाची दुंदुभी अवघ्या महाराष्ट्रात वाजत होती. 
साहस, शोर्य, कर्तृत्वावरील दृढ विश्वास आणि मनाची उत्तुंग झेप इ. गुणांचा प्रत्यय रामसिंहास 
पाठविलेल्या पत्रातून आल्यावाचून राहात नाही. 
(सदरच्या संभाजीराजांनी रामसिंहाला पाठविलेल्या संस्कृत पत्राची छायाप्रत जयपूर (बिकानेर) 
येथील पुरातत्त्वखात्याच्या दप्तरातून प्रा. चंद्रकांत अभंग यांच्या सहकार्याने मला प्राप्त झाली. आणि 
त्याचे भाषांतर श्री. डॉ. चिं. ग. काशीकर शास्त्री, पुणे यांनी करून दिले.) 


प्रकरण पाचवे ज्वलज्म्वलनतेजस संभाजीराजा 


संभाजीराजांचे रामसिंहास संस्कृत पत्र 

हृ ट_.त्रा _ की हीट 
यायाय ही. टै हं 
2७८० 


ग अर5 ८ 
8 ७02 
चजळापान पाजमानमहाचाज 


गी गन ष्ट) & 


ह ग, रट्रपसर्मा, ण 
गी; एव ुचीचादातबसासापायाञा 

५-7: ९2010:12) 
"कर्रजक वरवर्यीदि वेद न्रसाशान्यसोनिन्पनंदार 


तावशीळते 20010 वाच 2243) 
८-8. कद क प्शीव दावा 
मन्य्यिचिहित निंनेदकमर्‌ 2000000 
ऱ्य 0037: 1) 
0100001100. 
'नीर्यतरउउ रि<स्मटाऱ्ऱय व्शिसवेतनि 
नेविनिफुणवेकाड व वित्राजकायायिपर्यमुनाशि र खर 
॥ पुरा्सपवॅग्रेधिवेयरयावशणरटाऱरच सोनिफेरर शद 
» तिलनड, दललीण&$ररस्न गकानावियपड डा वदडो( काध्मत्या> कि 
नोययदाल. पयगितदवधवरबिधेय नजरिपसन विषयेश्रीने 
पणणषरणणे  पशकसकप्या स्य शिटशयार्सळ>ण्सन्ड 


* 3 र ॥ डू क्र 
०] सी (पास य्रात त-जापुयिनायात्री 

र गाळत योर्श विरोणेधामनीनेमेद्रीथिनिभव 
ऱ्य 0 


१८५ 


१८६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पाचवे 


२उर्शा गन पि. 
नापक्रे:मारिना:क्रा: काराग्ुरठापित्ा कि र रि 
"००१-गोणणिणलणाग>>-< व्येळेडाम्पश रि ऱ्य क विंड टका 
-भैविचारळाचा नार्पञोश्य५4२१का2 येयनना धका; 
"स्ती [दोघ अप्रीस्का 4-० > प 0 [7$ "अनितिम्याटॉनिमजाल 

यू 100014 प १" ९ावु(/) यन ट॑यनाजिवत ८9 
काजत्स्बिससस्डितारत्फीशया त्विघर्गपर्लपात य 


५४२» -:-/५-८-. के (> 21 


४. ३. 


१1१ १३ -“॥ 
थारनटोर्यखवनोच्येदायाप वळ ळदिव्यक्नाकीचिच ता 
१०4 पावती नाज! भाईदमदयॉत्रयम कवि य्य 
र 1०: रऑॉता७51-: स्फकाडगॉरिसरनळनू 
॥00012/01060:)020011:- केचा 50 377 ५.७ ८मिवमद्दास्नाठ पिवत 
१:८५ १५क'न डन २.८ णळेनाकईरळ रप्यतिजि श्ुतटर्वा 
तासनाजिनिधी यविवळा टी वरणे जकनरड ती: 
शर्ट ब्रोच २ नसव्कर्तन्पडदस 


एरर) प्)ः [्‌ क्ण्पात ट् र्त््टि टे 
एग्र्प ठारगाधपन नरे -211१भकेधण कनरस्साीकारफ्ायेर 


जपीणिवतटा यर मिरफ्रजाकन मि 


नह, ४) ६.20.) ला २.८ उसम््यच द प्रारं ७७४7१०२२१० च्टत न्य 
न आ छट कक तहासयनयनोरधािट्रल्यान 


ऱ्य ऱ-्ग्स्भ जु कटू: दटातयासंव> 


2 27017 मर | 
"व्शः पेटती च र क्कणास्जाचियेतोकच्वाकवरम्त 
र िचिल्ट्टतितकनीच्याा व णाठविष्दाविनसवानलहातजा 
जलिच्येन ननवास य किकत्ठिवापजात 
पि " $ चा न वेव 1. शी टा व्प्पस्रि&- 
*््य्छ वश दर्प 02:24 न्ऱ 


संभाजीराजांचे रामसिंहास संस्कृत पत्र 
पुराभिलेखागार, बिकानेर यांच्या सौजन्याने 
(प्रा. अभंग यांच्या सहकार्याने) 


प्रकरण पाचवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १८७ 


ते पुढीलप्रमाणे . 

॥ श्री॥... 

राम राग 

राजमान्य महाराज रामसिंहवर्मा 

श्रीविष्णुपादसेवापरायण अंत:करण-प्रवृत्तीमुळे लागलेले वैभव आणि भक्ती यांगुळे आप्त 
झालेल्या तेजोविशेषाने अलंकृत वणश्रिमधर्मावर घाला घालणाऱ्या दुष्ट प्रकृुतिरूप सर्पाचा संहार 
करणाऱ्या करारी गरुडाशी साम्य असणारे धीरोदत्त वीर ज्याने केलेल्या आक्रमणाचा प्रतिकार 
करणे कठीण, शत्रूचे पारिपत्य करणारे, भूमितलावर नि:संकोचपणे संचार करणाऱ्या हत्तींचे 
ग्ंडस्थळ फाडणारे, धारदार तलवारीप्रमाणे किंवा वाघनखासारखे संहारक, प्रचंड गर्जना करणाऱ्या 
सिंहासारखे, विलक्षण सौजन्य आणि ओंदार्यागुळे ज्यांनी प्रतिष्ठित सज्जनांना आपलेसे केलेले 
आहे, मान्यताप्राप्त सज्जनांमध्ये श्रेछ, स्वसंपादित अनेक गुणरत्नांची खाण असलेले महाशय 
यांसी- 

“आपले स्नेह्यंकित श्रीशंधुराजे यांच्या सांगण्यावरून येथील कुशल निवेदन 

करणारे हे पत्र आपणाकडे पाठविण्यात येत आहे. आपल्या कुशलाचीही ते प्रतीक्षा करीत 
आहेत. आपण आपल्या मनातील भाव पत्राने कळविला की 'दिळ्लीच्या बादशहाशी विरोध करू 
नये, त्यांचा मान राखावा, परिणामी कुमार कृष्णसिंहाची बादशहाच्या सांगण्यावरून कशी 
अवस्था झाली ती जाणून काही राजकार्याचा हेतू मनी धरून आमच्याकडे आदरपूर्वक पत्र 
पाठविले की, सुलतान अकबराला आपल्या सानिध सांधाळले हे उचितच केले. आपले म्हणणे 
आम्हालाही मान्य आहे. आपण हिंदू दुबळे, स्वत्वहीन झालो आहोत, आपल्या देवालयांची 
मोडतोड झाली तरी स्वधर्मरक्षण करण्यास असमर्थ आहोत, धर्माचरणश्रून्य आहोत अशी त्या 
यवन बादशहाची समजूत झाली आहे. त्याची भरभराट होत आहे. क्षत्रिय या पदवीला न 
शोभणारे वर्तन आपल्या हातून होत आहे अशी आपली भावना आहे. श्रुतिस्प्रति-प्रतिपादित 
वणश्रिम धर्म आणि प्रजापालनाचा राजधर्म यांना पोहचणारी हानी आपणांला सहन होत नाही. 
दुष्ट यवन बादशहाच्या विरोधासाठीच यवन बादशहाचे सेनापती मारले. काहींना तुरंगात टाकले. 
-काहींच्या कडून खंडणी घेऊन त्यांना सोडून दिले. काहींना सामोपचाराने सोडले. काही आपणच 
सैनिकांना लाच देऊन पळून गेले. अशा प्रकारे त्याचे सैन्य दुबळे झाले. अशा वेळी त्या 
यवनाधिपतीला तुरुंगात डांबले पाहिजे. देवालयांची स्थापना करून सर्वत्र धर्माचे रक्षण केले 
पाहिजे असे मनांत आणून त्याप्रमाणे आचरण करावे असा आमचा हेतू आहे. 

आपल्यापुढे आम्ही बाल आहोत. स्वधर्मानिछा, शॉर्य इ. आपल्या गुणांची कीर्ती आमच्या 
कानांवर आली होती. आता आम्ही प्रत्यक्षच त्याचा अनुभव घेतला आहे. 

आपण सप्तराज्यसंपत्न आहात. धैर्य धरून आम्ही आरंभिलेल्या मुसलमानांचे पारिपत्य 
करण्याच्या कामी आपण आम्हाला सहाय्य केले तर का्‌य होणार नाही> अशा स्थितीत आपण 
आपले कर्तव्य विसरून स्वस्थ बसता आहात याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते. 

दुसरी गोष्ट अशी की, दुर्जनसिंह हाडाची मातबरी ती काय? त्याच्यापाशी पैसा किती 


१८८ ज्वलज्ज्यलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण पाचवे 


आहे हे आपण जाणताच. आग्हालाही गाऊक आहे. पण त्याने हे धाडस करून खजिन्याची लूट 
कशी केली ते आमच्या पत्रावळून कळले असेल, तसेच तो शेजागला असल्यागुळे आपल्या 
कानांवर आले असेलच, त्या कामी आम्ही येथून जे करीत आहोत तेच तेथूनही करवे. आता 
अकबर आणि दुर्गादास यांना गुर्जर (गुजरात) देशात पाठविण्यात येत आहे. तर आपण धाडस 
करून जे कर्तव्य ते अवऱ्य करावे. पठाणाधिपती शहा अब्बासच्या नावे पत्र पाठविले की, त्याने 
अकबराला आश्रय द्यावा. तथापि यवनाला एवढे मोठेपण द्यावे हे अठुचित आहे. ऐज्य श्री 
महाराजांनी (मिझरिजे जयसिंह) या दुष्ट यवनाला दिल्लीचा बादशहा करून लौकिक संपादिला: हे 
हिंदुस्थानचे सप्नाटपद आहे. ते मुसलमानांच्या ताब्यात गेले तर त्यांचेच प्रस्थ माजेल, तेव्हा 
त्यांना वगळून तुम्ही आणि आम्ही मिळून अकबराला बादशहा करावे. त्यायोगे स्वधर्स-रक्षण 
होईल आणि महाराजा जयसिंहांप्रमाणे आपणांलाही लॉकिक लाभेल, 
अधिक तपशील कवी कलशांच्या पत्रावरून तसेच जनार्दन पंडितांच्या पत्रावरून व 
प्रतापसिंहांचे तोंडून आणि हेरांकरवी समजेल, आपले कुशल निरंतर कळवीत असावे. 
सुज्ञास बहुत काय लिहणे. 
याशिवाय अकबराने रामसिंगाला पाठविलेले एक हिंदी पत्र 

हिंदूंना ओरंगजेब कशा पद्धतीने वागवितो हे तुम्हाला माहीतच आहे. तुमचा युलगा (आणि 
वारस) कृष्णसिंह याला कशी वागणूक मिळाली हेही तुम्हाला ठाऊक आहे. परिंडा या गावी तोही 
एका अफगाण स्त्रीच्या प्रकरणावरून मारला गेला होता. ही धटना एप्रिल १६८२ ला घडली. 
ही गोष्ट अलगगिराच्या हटवादीपणायमुळे झाली. हाच हटवादीपणा त्याने तुमच्या जगातीवर 
वारंवार लादला आहे. तुमचे पूर्वज आमच्या घराण्याची परंपरागत सेवा करीत आले आहेत. 
त्यामुळे मला तुमच्याविषयी आदर आहे. माझ्या पूर्वजांनी त्यांना चांगली वागणूक दिली होती. 
तुझ्या वडिलांना दिलेली मनसब आणि 'सिझारिजा” हा किताब मी तुला आणि कुमारवयात 
असताना मिळालेली मनसब तुझा मुलगा कृष्णसिंह याला बहाल करतो. मी तिकडे येत 
असल्याच्या बातमीकडे तू लक्ष ठेव. मी जेव्हा माझ्या सैन्यासह उत्तरेत येईन तेव्हा तू तुझ्या 
सैन्यासह मला येऊन मिळावे. असे केलेस तर तुला माझ्या दरबारात मानमरातब मिळेल. 
नेहमीचे जडजवाहीर व पोशाख अस्थिर परिस्थितीसुळे मी पाठविली नाहीत. '" 

वरील पत्रांची मीमांसा - 

(१) संभाजीराजांचे पत्रावरून त्यांचा औरंगजेबाशी चाललेला संघर्ष हा किती तीव्र स्वरूपाचा 
होता, याची कल्पना येते. औरंगजेबाच्या सैन्यास चोफेर मारा देत असतानाच दिल्लीवर आक्रमण करून 
औरंगजेबाला दिल्लीकडे परत जाण्यास भाग पाडण्याचा हा डाव अतिशय मुत्सद्दीपणाचा होता यात शंका 
नाही. तथापि ज्याचे माध्यमातून हे कार्य करण्याची त्यांनी मनीषा बाळगली त्या मिर्झाराजे जयसिंह-पुत्र 
रामसिंह हा ही योजना राबविण्यास समर्थ होता का? इ.स१६८२ चे सुमारास राजपुतान्यात त्याचे 
वर्चस्व किती होते?औरंगजेबाने नुकताच रजपुतांशी सामना करून त्यांना शांत केले होते. पुन्हा 
औरंगजेबाशी सामना करण्यास ते संघटित होऊ शकतील का? आणि रामसिंह त्याचे नेतृत्व करू 
शकला असता का? हा प्रश्न उभा राहातो. 


प्रकरण पाचवे ज्वलज्ज्वलनतेजस सं भाजीराजा १८९ 


(२) रामसिंहाचे व्यक्तिमत्त्व : रामसिंहाचे वास्तव्य कोठे होते, याचा खुलासा समजत नाही. 
(आग्रा प्रकरणापासून) औरंगजेबाचा रामसिंहावर विश्वास नव्हता, मिर्झाराजांचा मृत्यूसुद्धा संशयास्पद 
रातीने झाला होता. त्यामुळे रामसिंह औरंगजेबाविरुद्ध बंड करणे शक्य नव्हते आणि संभाजीराजांचे 
पत्रातून त्यानेच 'बादशहाचे विरोधात तुम्ही काही करू नये. त्याचे मांडलिकत्वच मान्य करावे,' असे 
लिहिल्याचे ते सांगतात व त्यावर संभाजीराजे आपली योजना त्यास सांगतात व त्याचा धर्मामिमान 
जागृत करताना त्याच्या वडिलांनी औरंगजेबास कसे दि्रीपती बनविले हे सांगून अकबरास आपण 
दिष्री-तख्ताधिपती बनवू व आपण राज्याची सर्व सूत्रे हाती घेऊ, असा आपला विचार कळवितात. 
इतक्या प्रभावी शब्दांत रामसिंहास या पत्रातून राजांनी आपला उत्तुंग विचार कळवूनसुद्धा त्यास 
त्याचेकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही याचे कारण रजपूत आता मराठ्यांचे नादाला लागून 
औरंगजेबाच्या भारी सामर्थ्यास आवाहन करू इच्छीत नव्हते. त्यांच्यात तशी नव्याने एकजूट आणि 
शक्ती निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. रामसिंह हा भेकड होता असे म्हणता येणार नाही. तो 
मिर्झाराजांचा पुत्र होता. त्याने आग्ऱ्याला शिवाजीराजांना जे सहाय्य केले होते हे त्याचे धाडसच होते. 
त्याचे परिणाम त्याला भोगायला औरंगजेबाने लावले होतेच. पुन्हा ती चूक करण्यास तो कसा तयार 
होईल? मग हे पत्र पाठवून त्याचा काय उपयोग? त्याच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही तरी आपले 
सामर्थ्य एकवटून संभाजीराजांनीच धाडस दाखविले असते, तर कदाचित वेगळा इतिहास घडला 
असता! पण फक्त या पत्रातून त्यांची दिल्लीच्या तख्तावर आघात करण्याची उत्तुंग झेप घेण्याची तीव्र 
मनीषा दिसून येते हे मात्र नक्की ! 

रामर्सिहाच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अधिक विचार करता तो फार हुशार किंवा शिस्तप्रिय नव्हता. तो 
शिकारीचा शौकीन, अतिशय ढिला होता. कोणत्याही महत्त्वाच्या बाबींकडे त्याचे लक्ष नसे. त्यासंबंधी 
पुराव्यादाखल मिर्झाराजांनी त्यास लिहिलेली पत्रे पाहाता येतील. इ.स. १६६६ मधील एका पत्रात 
मिर्झाराजे त्यास लिहितात, 

मी लहानमोठी कोणतीही गोष्ट तुझ्या हिताकडे लक्ष देऊन करितो. मात्र बादशाही 
कामगिरीबद्दल महत्त्वाच्या गोष्टी मी लिहितो. असे असताना तू मात्र स्वाऱ्या, शिकारी 
करीत राहतोस. तुझ्याकडून पत्राची उत्तरे कधी वेळेवर येत नाहीत आणि जेव्हा येतात 
तेव्हा त्यांत अनेक मुद्दे सोडून दिलेले असतात. माझे प्रितृत्वाचे नाते जरी यदाकदाचित 
तू विसरलास तरी माझा दरबारातील गुख्त्यार म्हणून तरी दरबारातील माझे काम 
काळजीपूर्वक केले पाहिजेस. माझ्याकडून एखादे पत्र केव्हा गेले आणि ते तू बादशहाला 
केव्हा सांगितलेस, असा बादशहाने प्रश्‍न केला तर तुला जाब द्यावा लागेल. परंतु 
तुला कशाचीच पर्वा नसेल तर तुला वाटेल तसे वागत जा. श्रीरामजी आमच्या 
देखील शियवर जागा आहे.” 

छत्रपती शिवाजी महाराज आग्ऱ्याहून सुटले. त्यांनी रामसिंहाचे प्यादे हातात घेऊन बादशहास 
चकवा दिला. त्यानंतर मिर्झाराजांनी गिरीधरलाल या आपल्या वकिलास पत्र पाठविले, त्यात ते 
लिहितात, 

“माझ्या नशीबी खडतर काळ आला आहे. प्रत्येक इसम इतके कष्ट केवळ आपल्या 


१९० ज्यलज्ज्वलनततेजस संभाजीराजा प्रकरण पाचवे 


पुत्रांच्या कल्याणासाठी करतो. पण रामसिंह तर, 'गल्ला काही माहीत नाही यापलीकडे 
एक ओळ लिहीत नाही. आता मजवर चवुर्विध आपत्ती कोसळली आहे...... सवति 
जास्त खेदजनक गोष्ट म्हटत्ही म्हणजे माझ्या मुलांचा सर्वस्वी नाश झाला. माझ्या 
ल्िहिण्याने ह्या गोष्टी त्यांच्या डोक्यात शिरल्या नसल्या तरी माझ्या नजरेसमोर 
दिसल्याशिवाय राहात नाही. रागसिंह दरबारातील काही हकिकत इकडे कळवीत 
नाही. मजबद्दळ कोठे काय बोलतात ते तुम्ही तरी सर्व काही कळवावे. 

असा हा गलथान रामसिंह संभाजीराजांना हा काय मदत करणार होता? त्याच्या वडिलांचाच 
त्याच्या कर्तृत्वावर विश्वास नव्हता ! मुत्सद्यांतील मेरुमणी असा मिर्झाराजा स्वत:च बादशहाचा बंदा 
होता. त्याच्यात स्वातंत्र्याचे स्फुल्लिंग कधीच निर्माण झाले नाही. मग ते मुलात कोठून येणार? 

शिवाजीराजांच्या वडिलांनी, शहाजीराजांनीसुद्धा यवनांची चाकरी केली पण शिवाजीराजात 
स्वराज्य-निर्मितीची प्रेरणा निर्माण केली. रामसिंह त्या दृष्टीने अभागी ठरला हे निश्‍चित. 

(३) औरंगजेबाची मराठी साप्राज्यावरील सरळ चाल उरी कशी घ्यायची आणि एका बाजूने 
आदिलशहास औरंगजेबाच्या सैन्यावर मारा करावयास लावावयाचा आणि उत्तरेतून रजपुतांचा रामसिंगाच्या 
नेतृत्वाखाली उठाव करावयाचा ह्या संभाजीराजांच्या युद्धनीतीची या पत्रातून प्रचीती येते. तथापि अंतर्गत 
बंडाळीमुळे खिळखिळ्या झालेल्या दक्षिणेच्या पादशाह्या ह्या औरंगजेबापुढे आधीच वाकलेल्या होत्या. 
रजपुतांची नखे आणि दात औरंगजेबाने पाडून त्यांना चूप केले होते. ह्या पत्रातून फक्त संभाजीराजांच्या 
उत्तुंग महत्वाकांक्षेचे प्रत्यंतर येते. 

(४) उर्मट अकबर- अकबराने पाठविलेल्या रामसिंहाचे पत्रातून तो संभाजीराजांचा उल्लेख का 
करीत नाही? तो सध्या दुसऱ्याच्या तुकड्यावर जगत होता, महाराष्ट्रात येण्याच्या आधी तो व दुर्गादास 
वणवण भटकत होते. औरंगजेबाचे कपटनाट्य उघड झाल्यावरसुद्धा रजपुतांनी त्याचा शोध घेऊन 
त्यास साहाय्य का केले नाही? 

४ सप्टेंबर, १६८२ चे अखबारातील नोंद : 

“हरकाऱ्याची एक तोंडी बातमी अशी होती की, संभाजीने अकबरास आपल्या देशातून समुद्रमार्गे 
किंवा अहमदाबादेच्या वाटेने राठोडांच्या देशास पाठवावे असे ठरविले आहे. तेव्हा एहुळ्लखानास, 
अहमदाबादचा नाजिम मुस्तारखान, सुरतचा मुत्सद्दी कारतलबखान, बडोद्याचा फौजदार सय्यद महमूद, 
थाळनेरचा बहरोझखान, नंदुरबारचा आलमशीरानी, रावेरचा धियाउद्दीन, माळव्याचा नाजिमखान झमाना 
यांना अकबर येत आहे, त्यास कैद करावे, असा बादशहाचा हुकूम झाला. १ 

अकबरास संभाजीराजे भेटले होते. कवी कलशाने त्याचेबद्दलचा महाराजांचे मनात विश्वास 
निर्माण करून दिला होता. तथापि अकबर स्वत: सैन्य जमा करीत आहे हे समजल्यावर त्यांनी त्याला 


१) रामसिंहाची ६ जाने, १६६८ ला नेमणूक आसामच्या मोहिमेवर झाली, तो१६७५-७६लला बं यातन महो आला. 
आणि बादशाही चाकरीत असतानाच काबूलमध्ये१६८७-८८ मध्ये वारला असे निकोलाय मनुचीने आहे. 

२) अंबर (जयपूर) च्या “कछवा' घराण्याच्या वंशावळीत रामसिंह १६८८ मध्ये वारल्याची नोंद आहे. (ऐतिहासिक 
घराण्याच्या वशावळी- सरदेसाई) 

३) रामसिंह १६७७ साली वारल्याचा उल्लेख 'मुघल दरबार' या ग्रंथात केला आहे. औरंगजेबाचे जुलूसवर्ष १९, या 
वर्षी तो आसामहून औरंगजेबाकडे आला व एक वर्षाने वारला. (मसाउल उमरा) 


प्रकरण पावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १९१ 


आपल्या देशात जाण्याबद्दल इशाराही दिला होता. त्याचा योग्य सन्मान करून त्याचे खर्चाची जबाबदारी 
उचलूनसुद्धा तो त्यांच्याशी उर्पटपणे वागू लागला होता. 

१७ फेब्रु. १६६८३ चे अखबारातून त्याच्या उद्धट वागणुकीची कल्पना येते - 

,...अकबर बंडखोराने आपल्या अधिकारात नवीन ? हजार स्वार व ? हजार पायदळ चाकरीत 
ठेवले होते. त्यांचा प्रगार संभा देत असे. संभाने एक पोवळ्याची माळ व एक हत्ती बंडखोरास भेट 
म्हणून दिला होता. परंतु बंडखोराने एका वेश्येस मुसलमान करून आपल्या घरी ठेवले व तिला माळ 
वगेरे भेट म्हणून आलेले तीस बक्षिस दिले. ही बातमी संपास समजली. बंडखोरास निरोप पाठविला 
की, 'मी माळ वगेरे तुझ्यासाठी भेट दिली होती. बंडखोराने उत्तर पाठविले की, (आम्ही बादऱाहा 
आहोत. मनास येईल ते करू.” नंतर संभाने निरोप पाठविला की, तुझ्याकडील वस्तू मजकडे 
पाठवावी.” त्यामुळे बंडखोर लाचार झाला. त्याने डेर जाळून टाकला व फकीर बनून फिरंग्यांच्या 
मुलखात निघाला होता. संभाजीने फिरंग्यांना लिहिले की, बंडखोग्स जाऊ देऊ नये. तेव्हा त्यांनी 
त्याला जाऊ दिले नाही. त्यामुळे बंडखोर परत येऊन संभाच्या मुलखात राहात होता. तेथे राहात आहे 
हे ऐकून बादशहा गप्प बसला.'*' 

ही घटना साधारणपणे इ.स. १६८२ च्या अखेरीस घडली. त्यामुळे तिची नोंद अखबारात 
आली आहे. औरंगजेबाचे चतुर हेरखात्याकडून ही बातमी औरंगजेबास समजली. 

संभाजीराजांनी रामसिंहास पत्र याच सुमारास लिहिले आहे. अशा उर्मट माणसास दिल्लीच्या 
सिंहासनावर बसविण्याचा मनसुबा त्यांनी कसा केला हे समजत नाही. या कामी रामसिंहाचे साहाय्य 
कितपत मिळणार होते? 

संभाजीराजांची झेप गगनभेदी होती, पण त्याकरिता रामसिंह किंवा अकबर ह्या माणसांचे माध्यम 
अगदीच धिटे होते यात शंका नाही. 

समर्थ रामदासांना अकबर संभाजीराजांच्या आश्रयास आल्याची गोष्ट समजली होती त्यावर 
त्यांनी संभाजीराजांना लिहिले - 

उत्तरेकडील राजपुत्राचे आगमन झाले, म्हणोन ऐकले. ते समयीं (आता काय 
आला 2 म्हणोनि बोलिले. परंतु याउपरीही हे प्रांतींचे लोक वश करून घेतील तर 
उपयतां योगें कार्यासिद्धीच आहे. परंतु त्वरा पाहिजे. 

समर्थांच्या या उपदेशानुसार संभाजीराजांनी रामसिंहास पत्र पाठवून दिल्लीपतीस आवाहन करावयाचे 
ठरविले असावे, पण अकबराचा उपयोग त्याकरिता करून घेण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. अकबराजवळ 
स्वत:चे सैन्य नव्हते, तो स्वत: उत्तम लढवय्या नव्हता आणि त्याच्या उर्मट स्वभावामुळे संभाजीराजांनी 
त्याचा उपयोग करून घेतला नसावा. तथापि त्यास इतके दिवस ठेवण्याचे कारण काय होते हे कोडे 
उलगडत नाही. 


(1 01] 3 
संदर्भ टीपा 
१. अखबार - क्र. २६३ ४. छेठया (0501 - 4-2-1682 ४०] 108 ७180 - 7.8 
२. मऔ-पृ. २१ 5. उगा 10501 - 24-2-1682 ४०] 108 09860 58 


३. मोआम - पृ. ७९ ६. मोआम - पृ. ७९ 


१९२ ज्यलज्म्वलनतेगस संभाजीराजगा प्रकरण पाचवे 
७. तिआ - पृ. ७४५ इ७. अखबार क्र, ३२३-२२४, २७-५-१६८२, २८- 
८. पोमस॑ - पू. (७ ९-१६८२ 
९. पोपस॑ - पू. १८ ४८. अखबार क्र, ३२६ ३०-९-१६८२ 
१०. ऐरा - पृ. २९ ४९. ऐश - पृ. २९ 
११. पोआम - पृ. ८० ५०. अखबार - ९-१-१६८२ 
१२. मऔ- पृ. २२ ५१, अखवार - ३८० ६-१२-१६८२ 
१३. पराचित्र - पू. (४ ५२. अखबार - १४-७-१६८२ 
१४. ॥७॥॥०१७॥ - ४७ - 1081. - 130, 0रगाल. ४०-17- ५२३. अखबार - क्र. ३३२ ५-१०-१६८२ 

21.100. ५४. अखबार - क्र. १८-१०-१६८२, २६-१२- 
१५. मराठोब - पृ. ६०-६९ १६८२ 
१६. शरि - पृ. ८७७ ५५. अखवार - ऑक्टो. १६८२ 
१७. पोदखं (ब्रांप) - पृ. ३१ ५६. अखबार - क्र. ३४९, २६-१०-१६८२ 
१८. 5 एता - 12.3-1682, ४०1.90, ?-58-81 ५७. मओ - पृ. २३ 
19. $01(0 छेञा - 25-4- ..83-' 
आ ण क कक. अ पी नन्दा 
२१. ऐव - पृ. २८ ५९. मर - पृ. २३ 
२२. एका (0५01 - 5-10-1682 ६०. अखबार ३ ऑक्यो. १६८२ 
६१. अखबार - क्र. १९-१०-८२ 


» अखबार - ४-११९-१६८२ 
.» उिणा 1050 -5-10-1682 


8301105५17 * 9-10-82, 20-11-82 
50110 301 - 10-11-82 


> उि0ण 105071 - 28-11-82 

, 30॥110501-21-11-1682 
. श्रीराशि (मे) - पृ. ५५८ 
« एर - पृ. २२ 

» अखवार - १६-४-८२ 

. मोआम - पृ. ८१ 

«» अखवार - १९-५-८१ 
३४. 


*» अखबार - १०-४-८२, १२-५-८२, १३-५- 


अखबार - ऑगस्ट ८२ 


८२, ११९-७-८२ 


. मोआम- पृ. ८१ 

« मस्वायु - पृ. ९-११ 

* अखबार - क्र. २९४ 

.« ऐश- पृ. २८ 

. मऔ- पृ. २२ 

« अखबार - क्र. ३४४, १८-१०-१६८२ 
. अखबार - क्र. ३८१, ७-१२-१६८२ 
. ऐश - पृ. २८ 

, ऐश - पृ. २८ 

. मुघल दरबार - पृ. ३१२ 

, सभाब - पृ. ८५ 


, ऐश- पृ. २८ 
. शिचवृसं - पृ. २८ 
. शशि-पृ. ८४४, ८४५, ८७७, ८८९, ८८७, 


« अखबार - ५-११-१६८२ 

« अखबार - ७-१२-१६८२ 

. अखबार - क्र. ३६०, ९-११-१६८२ 
- अखबार - क्र. ३६३, १२-११-१६८२ 
*» अखबार - क्र. ३७५, २७-१०-१६८२ 
» अखबार - क्र. ३७६, २८-११-१६८२ 
. अखबार - क्र ३६८, १५-११-१६८२ 
. अखबार - क्र. ३९२, २४-१२-१६८२ 
. ऐश - पृ. २९ 
- अखबार - क्र. 
. अखबार - क्र. 
« अखबार - क्र. 
» अखबार - क्र. 
- अखबार - क्र. 
« अखबार - क्र. 
«» गिरे 251 - 50 30-1-1682 

. शि-पृ.८श्य 

* ॥५१501 ॥ 31300 3 1९18(1लाड हा 08 ॥ा 170 ट्या- 


३७९, ५ डिसें. १६८२ 
३८३, १२ डिसें. १६६८२ 
३८५, १६-१२-१६८२ 
३८९, २१-१२-१६८२ 
३८८, १८-१२१६८२ 
३५१-३५२, ३१-११-८२ 


110 


८८८, ८९०, ८९१, ८९५, ९१७, ११९, 
९१०, ९२२, ९२३, ९३०, ९७०, 


प्रकरण पाचवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १९३ 
८३. सभाब - पृ. ८३ ९०. 5) 2205 
८४. ऐश - पृ. २८ ९१. कित्ता 
८५. मराचिब - पृ. १७, १८ ९२. अखबार क्र. ३०१ 
८६. पोमसं - पृ. ८७ ९३. अखबार क्र. ४३१ 
मइसा (पोददब्रांप) पृ. ३० ९४. सच (आ.) - पृ. ३६९ 
८७. पोमसं - पृ. ८८ 
८८. पोमसं (देसाइं) ३३ 


८९, 


शिपसास - क्र. २००७ 


प्रकरण सहावे 


(शि वे) - 
(अम्पपणात) 
गोव्याची थोरली स्वारी “व्हडले राजीक* 


सन १६८३ 
सन १६८३ 
0 कल्याण-भिवंडी-तळकोकण मोहीम पुढे चालू 
0 झुंज! झुंज! झुंज! 
0 गोव्याची मोहीम - 'व्हडले-राजीक' 'थोरली स्वारी' 
०0 फोंडा-मोहीम 


0 शहाआलम मुअज्जमची कोकण-मोहीम 

0 फिरंग्यांशी तह 

० सिद्दी आणि इंग्रज यांच्या हालचाली (१६८३) 
0 रायगडाकडील हालचाली 


कल्याण-भिवंडी- तळकोकण मोहीम पुढे चालू 


रणमस्तखान व बहादूरखान कल्याण-भिवंडी मोहिमेवर होते. संभाजीराजे मोगलांची कल्याण- 
भिवंडीतील रसद बंद करण्याचे प्रयत्न करीत होते. औरंगजेबाने पोर्तुगिजांना तंबी दिल्यामुळे सुरतेहून 
रसद घेऊन जहाजे बिनधास्तपणे येत होती. २० जानेवारी, १६८३ रोजी बादशहाचा वकील शेख 
महंमद गोव्यात गेला होता आणि त्याच वेळी गोव्याच्या विजरईने पोर्तुगीज प्रदेशातून मोगली सैनिकांना 
धान्य विकत घेण्याची परवानगी द्यावी व सुरतेहून मुंबईला येणाऱ्या तारवांना व काफिल्याला उपद्रव 
होऊ नये ही विनंती मान्य केली होती. पण विजरई संभाजीराजांशी लढण्यास तयार नसल्याचे त्याने 
औरंगजेबास सांगितले. 
मोगल सैन्यास ये-जा करण्यास पोर्तुगिजांनी मुक्त परवानगी दिली. संभाजीराजांना हे समजल्यावर 
या गोष्टीस प्रतिबंध व्हावा म्हणून पारसिक येथे किल्ला बांधण्यास सुरुवात केली, ही बातमी विजरईस 
समजली. त्याने ताबडतोब त्या जागेवर कब्जा केला व तेथे आपला किल्ला बांधला.' 
विजरईने औरंगजेबास पत्र लिहिले, 
“आम्ही संभाजीच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करीत आहोत. तुमच्या सैन्याला आमच्या 
प्रदेशातून जाण्यास मुक्त परवानगी देण्याबद्दल आम्ही आमच्या अधिकाऱ्यास हुकूम 


प्रकरण सहाने ज्वलज्न्वलनतेजस संभाजीराना १९५ 


दिले आहेत. या मदतीबद्दल तुग्ही आग्हाला कोकणचा जिंकलेला प्रदेश द्यावा. ” 

विजरई समजत होता की, संभाजीराजांचा मोगलांकडून पराभव होईल, आपणास दक्षिण कोकणचा 
भाग मोगलांकडून मिळावा यासाठी विजरईचा प्रयत्न सुरू झाला. 

१६८२ च्या डिसेंबर महिन्यात पोर्तुगिजांचे मोगलांना मदत करण्याचे धोरण मराठ्यांनी ओळखले 
आणि त्यांची उत्तर कोकणातील गावे लुटली व जाळली. पडाव आणि होड्या पळविल्या आणि दोन 
पाद्री कैद केले. पोर्तुगिजांनीपण मराठ्यांचे वेंगुर्ल्याहून तांदूळ घेऊन जाणारे पडाव आणि मचवे पकडले. 
गोव्यातील संभाजीराजांच्या वकिलास कैद केले. 

८ फेब्रुवारी, १६८३ रोजी बहादुरखानाने बादशहास कळविले की, संभाजीराजांनी फिरंग्यांचे 
दोन किल्ले घेतले आहेत व त्यांचा सुरतेहून येणाऱ्या जहाजांना आडवण्याचा विचार आहे. सिद्दी 
याकूबखानाने एक किल्ला पाडल्याचे व लोकांना मारल्याचेपण तो कळवितो, पण त्यात तो नाव देत 
नाही. 

रसद बंद होण्याच्या मार्गावर होती. मराठ्यांनी मोगलांना रोखून धरले होते. बहादुरखानाच्या 
मदतीसाठी रहुल्ाखान व कासीमखान हे तळकोकणाच्या वाटेच्या तोंडाशी आपली फौज घेऊन आले.' 


हंबीरराव कल्याण-भिवंडीकडे 


१७ मार्च, १६८३ च्या सुमारास हंबीरराव मोहिते सरसेनापती २०,००० स्वार आणि 
१०,००० पायदळ घेऊन मोगलांशी सामना करण्यास कल्याण-भिवंडीस उतरले. बहादुरखानाच्या 
सेवेतील पद्मसिंह, रतन राठोडाचा मुलगा रामसिंह वगैरे रजपूत सरदार त्यांच्यावर चालून गेले. त्यात 
पद्मसिंह मेला. रामसिंह आजारी होता. तो चिलखत घालून लढाईत उतरला. आजारी असल्यामुळे तो 
टिकू शकला नाही. माणकोजी, हरसिंह बुंदेला वगेरे लोक कामी आले. रहुल्लाखानाला मराठ्यांची 
लढण्याची पद्धत माहीत नव्हती. त्याने ती माहीत करून घेतली. ३१ मार्चला तो बहादुरखानाला 
मिळाला. त्याच्याजवळ भरपूर सैन्य होते. किल्ला लहान असल्याने तो बाहेर थांबला. त्याने मराठ्यांवर 
हाकला केला आणि वीस मैलापर्यंत (सु. ३२ कि.मी. पर्यंत) पळविले. दोन-तीन खेडी जाळली. 
हंबीररावांना बाणाची जखम झाली. रूपाजी भोसले व मानाजी मोरे हे मराठ्यांचे सरदार मेल्याची खोटी 
बातमी रहुल्लाखानाने बादशहाला कळविली. लढाईत कामी आलेल्या मोगल व रजपूत सरदारांची हातभर 
लांब यादी त्याने बादशहाकडे पाठविली आणि आपण विजयी झाल्याचे कळविले. लढाईचे खोटे 
अहवाल पाठविण्याची त्यांची पद्धत होती. तरीसुद्धा औरंगजेब त्यांना प्रोत्साहन देत असे आणि कधी 
कधी जाबदेखील विचारत असे. कल्याण-भिवंडीला त्यांचा सपशेल पराभव झालेला दिसतो. 

जेधे शकावलीतील या विजयाची नोंद - शके १६०५ रुधिरोगारी संवत्सरे चेत्रमासीं रोहिलाखान 
कालवणांतून (कोळवण) उतरोन रणमस्तखान घाटावरी येऊन गेला: येतेवेळेस रूपाजी भोसले यासी 
तिटोलियाजवळ (टिटवाला) लढाई केली. पद्मसिंह रजपुत घेतला. वुद्धप्रसंग होऊन पदूमसिंह व 
कितेक थोर थोर लोक मारिले." 

मराठी साम्राज्याच्या छोट्या बखरीत या बाबतीत उल्लेख आहे- 'तो रणमस्तखान मन्सबदार 
पादशहाकडील़ फॉजेनिशी कल्याणास आला. त्याजवर संभाजीराजे फौज सरंजामनिशी गेले. मुकाबला 
लढाईचा झाला. मोगलांचे लष्करात दाणा न मिळे. राजाचे फाजेत आरमारावरून भरती सामान पुरविले. 


१९६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 
युद्ध परी ज्ञाळे, रणमस्तखान बहुत जेर केला, गोगलाचे कटकास धरून मोर्चे लावले. त्याजवर 
रुद्मखान धावून येऊन रणगस्तखान बाजूला काढू गेला. रणमस्तखानाने बहुत युद्ध केले. महाराज 
रायगडास आले." 
मल्हार रामराव चिटणीस बखरीतील नोंद- रणमस्तखान कल्याणप्रांती येऊन उपद्रव केला; हें 
वर्तमान महाराजांस कळल्यावर रायगडाहून निघोन फोजेसुद्धां कल्याणास गेले. रणमस्तखान यांसी बुद्ध 
देऊन रसदबंदी (करून) व कांही मारून जेर केले असतां याकुदखान जंजिर्‍्याहून कुमकेस गेले. त्यांनी 
जहाजांतून उतरून मधी पोरचे देऊन रणमस्तखान यास रसद पोचविणें वगेरे पुरावा केला. तों घाटावर 
रोहिलाखान होते. त्यास कळल्यावर तेहि कुमकेस येऊन रणमस्तखान यास निभावून धेऊन घाट चढून 


गेले. महाराज माघारे रायगडास आले.* 
मराठ्यांच्या गनिमीकाव्यापुढे मोगली सैन्याचा टिकाव लागत नव्हता. शेवटी रहुल्लाखानाला 


बादशहाने नाशिकला पाठविले. 

२४ एप्रिल, १६८३ च्या, सुरतकरांनी लंडनला लिहिलेल्या पत्रातून बादशहाने भिवंडीची सेना 
काढून घेतली असा उल्लेख सापडतो.* अशा तऱ्हेने कल्याण भिवंडीच्या मोहिमेत संभाजीराजांनी 
बादशहास मराठी बाण्याचे दर्शन घडविले आणि ही मोहीम चुरगाळून टाकली. 


झुंज ! झुंज ! झुंज ! 
शाहजादा अकबराच्या हालचालीवर बादशाहाची पाळत 

शहाजादा अकबराचे हालचालींची कधी खरी तर कधी खोटी माहिती मिळत असे. 'अकबराने 
संभाजीराजांकडून सैन्याची मागणी केली व तो निघून जाण्याच्या विचारात होता. त्यास संभाजीराजांनी 
मना केली. त्याने ऐकले नाही. अहमदाबादचा सुभेदार, माळव्याचा सुभेदार यांना जागृत राहण्याचा 
हुकुम रहुद्ठाखानाने जानेवारी, १६८३ च्या सुरुवातीस दिला. तसेच मेवाडचा फौजदार, मांदलाचा 
फौजदार आणि अजमेरच्या आसपासच्या फोजदारांना अकबर मारवाडात आला तर त्याचा पाठलाग 
करावा वा त्याला पकडावा किंवा त्याला ठार मारावा, कारण अकबर मारवाडात परत रजपुतांशी संधान 
बांधील या शंकेच्या पोटी हा हुकूम दिला असावा. 

१७ तारखेस अकबर पोर्तुगीज विजरईला गोव्यात भेटला. आपले व संभाजीचे वितुष्ट आले 
आहे तेव्हा काही रत्ने विकत घेण्याविषयी विनंती केली. त्यावर विजरईने त्याच्याबद्दलची सहानुभूर्ताची 
भावना व्यक्त केली. मनुची अकबर जहाज बांधण्याची परवानगी मागत असल्याचे लिहितो. अकबर 
गोव्यावरून जाण्याच्या विचारात होता. त्याने विजरईला 'रत्नजडित खंजीर' नजराणा म्हणून दिला होता 
आणि विजरईने त्याला मदतीचे आश्वासन दिले होते. याच सुमारास औरंगजेबाचा वकील शेख महंमद 
गोव्यास आला होता, त्यास या गोष्टी समजल्या असण्याचा संभव आहे.“ 

रामनगरकडे जाण्याचा अकबराचा विचार असल्याचे व बंगालकडे जात असल्याची बातमी 
समजली. गोंडवनाच्या मार्गे जाऊन त्याला पकडावे वा ठार मारावे असा हुकूम झाला. 

अकबरास पकडण्याच्या कामगिरीस कुचराई करत असल्याच्या शंकेने खानजहानबहादुराची 
२० जानेवारी, १६८३ रोजी औरंगजेबाने भेट नाकारली. आणि त्यास निरोप दिला की 'तुम्ही भेटीस 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १९७ 


येण्याचे कारण नाही. तुम्ही बिदरच्या दिशेने कूच करून तिकडेच तळ द्यावा, तो अपेशी अकबर जेथे 
जेथे परागंदा होऊन भटकत आहे असे तुम्हाला कळेल तिकडे पोहोचून तुम्ही त्याचा पाठलाग करावा, 
खानजहानावर बादशहा रागावला होता. अकबराला पकडण्याचा किंवा मारण्याचा बादशहाला 
ध्यास लागला होता. खानजहानाचे तोंड बघण्याससुद्धा बादशहा तयार नव्हता. त्याने त्याची भेट न घेता 
त्याला बिदरला हाकलून दिले. यावरून बादशहाची मन:स्थिती अकबराबाबत आणि त्यास आश्रय 
देणाऱ्या संभाजीराजांच्या बाबत किती नाजूक झाली होती याचे प्रत्यंतर आल्यावाचून राहात नाही. 
सुलतान अकबर व संभाजीराजे यांचे पारिपत्य करण्यातील औरंगजेबाच्या प्रयत्नांच्या यशापयशाविषयीच्या 
इंग्रज वखारवाल्यांच्या पत्रातील विविध नोंदी - 
२६ जानेवारी १६८३ चे पत्रात सुरतकर मुंबईकरांना लिहितात - 
जमिनीवरून बादशहा आपल्या मोठ्या सैन्यानिशी संभाजीवर फार जोराने चढाई 
करीत आहे आणि समुद्रमार्गाने ह्या भागात कोणी पाहिले नाही इतके मोठे आरमारही 
त्याच्या मुलखावर झडप घालीत आहे. परंतु संभाजी मोगलांना फार जड जाईल यात 
शंका नाही. 
मार्चचे पत्र- 
मोगल सुलतान अकबर व संभाजीराजे यांच्यासाठी शक्‍य ते उपाय योजण्याची 
सारखी खटपट करीत आहे. परंतु अद्याप कोठेही यशा आले नाही... 
२६ मार्चचे पत्र - 
संभाजीराजे व बादशहाचा मुलगा सुलतान अकबर यांच्याविरुद्ध जोरदार असा लढा 
बादशहा देत आहे. परंतु बादशहापेक्षा संभाजीलाच अधिक यश येत आहे. 
२३ एप्रिलचे पत्र- 
मोगल पातशहा अजून ऑरंगबादेतच आहे. सुलतान अकबर व संभाजीराजे यांच्यावर 
पाठविलेली सेनादले काढून घेतल््री आहेत. ह्य निर्णय घेतल्यामुळे लोकांमध्ये तर्कवितर्क 
निर्माण झाले आहेत. 
वरील पत्रावरून मराठे सैन्य औरंगजेबाशी किती निकराने सामना देत होते आणि औरंगजेबास 
निर्विवाद विजय कसा प्राप्त होत नव्हता हे सिद्ध होते. 
मंगळवेढ्याचे जहागिरदार 
विजापूरकरांकडील व मोगल सरहद्दीवरील मंगळवेढे येथील जहागिरदारांना वतने देण्याचे आमिष 
संभाजीराजांनी दाखविले. जहागिरदार भाईखान वजीर हा होता. त्याची मुले मियाखान व सय्यदखान, 
हुसेनखान, महंमदबहादुरखानपी, अब्दुलकरीम दाऊजी यांना संभाजीराजांनी पत्रे लिहून कळविले की, 
“तुम्ही माझी चाकरी कबूल करावी, नंतर मी पाहिजे ती कृपा करीन, कारण तुमच्या जहागिरा माझ्या 
मुलखात आहेत. हे मान्य असेल तर तुम्हाला दुसरीकडेही जहागिरी देईन.' पण त्यांनी ते मान्य केले 
नाही. कारण “आम्ही आमचा इस्लाम धर्म सोडून तुमच्या मागण्या कशा मान्य करू?” अशा मजकुराचे 
पत्र त्याने दिलेरखानास दाखविले. 'तू आमचा मालक आहेस. स्वत:च्या पंजाचा कौल व पूर्वीप्रमाणे 
जहागिरी बहाल केल्यास मुहम्मद आज्जमबरोबर आम्ही चाकरी करू. आम्हास विजापुरी मंगळवेढे दिले 


>“० 


१९८ ज्यलज्ज्षलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 
नाही तरी चालेल, शहाजाद्यास आमची कुमक करावी असा हुकूम व्हावा म्हणजे विजापुरी हद्दीवरील 


मंगळवेढे बादशाही अमलाखाली आणू.'* 
१ फेब्रुवारी, १६८३ शहजादा आज्जमशहाने संभाजीराजांच्या मुलखातील रहिमतपूरचे महादेवाचे 


देवालय जाऊन पाडून टाकण्यावाबत बादशहास हुकूम देण्याची विनंती केली. 
यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, कोणतीही हिंदूंची देवळे पाडण्यासाठी बादशहाची संमती 


मिळवावी लागत असे. 
नळदुर्गावर हादरा 

फेब्रुवारी, १६८३ चे अखेरीस संभाजीराजांचा एक सेनापती माणको बल्लाळ हा ५,००० 

स्वारांनिशी नळदुर्गाचे किल्ल्याजवळ आला. त्याचेबरोबर सामना करण्यासाठी कासीमखान आपल्या 
फांजेसह गेला. मराठ्यांची छत्री-निशाण वगरे हाती लागले. आबीद हा ६०० जात व ७० स्वारांचा 
मनसवदार या लढाईत कामास आला. ह्या चकमकी जवळ जवळ महिनाभर चालू होत्या. खानजहानबहादुराने 
नळदुर्गास वेढा दिला होता. नसरातखान वक्ष याने तोफ बरोबर आणली होती. मुईझुद्दीन यास नळदुर्ग 
कल्याणीकडे जवळपास सोडून जाण्याचा बादशहाकडून हुकूम आला.' 

रहुद्वाखान (५ फेब्रुवारी, १६८३) नाशिक येथे पोहोचला. धामणी येथे मराठ्यांनी हल्ला केला. 

समशेरखान हा त्या ठाण्याचा फौजदार होता. चंपत नावाच्या मराठ्याने आपल्या मुलाचे सत्रगडाला नाव 
दिले. मराठ्यांचे दोनशे लोक मेले. ८ फेब्रुवारीला मोगलांनी परत किल्ला घेतला. ६० मोगल ठार झाले 
व जखमी झाले." 

मराठे जालना भागातही मोगली मुलखाची लचकेतोड करीत होते. जालन्याजवळ ७ कोसांवर 
७,००० मराठे सैनिकांनी शहाआलमचे बहुतेक उंट व हत्ती लुटून नेले.'* बाळापूरलासुद्धा मराठा 
सैनिक चौथ वसूल करीत होते. 

मराठे लोक वर्‍्हाडपर्यंत मुलखगिरी करीत होते. जामोदा परगणा (वऱ्हाड) येथे चोथ वसूल 
करण्यासाठी मराठ्यांच्या एका तुकडीची मोगलांबरोबर चकमक होऊन तीत ७० घोडे व घोड्या, ४७ 
भाले मोगलांनी पळविले. संभाजीराजांचा लेकराय (नेकराय) सरदार पळसगांव मुखडे या भागातून लोक 
आणि जनावरे लुटीत होता. त्यांच्याशी मोगलांनी टक्कर दिली. ३०० लोक मारले. ४००० लोक व 
७० घोडे व घोड्या मोगलांनी पळविल्या. बहुतेक मोगली सैन्य कामास आले." 

२८ मार्च, १६८३ सुमारास संभाजीराजांच्या नारोजी नावाच्या सरदाराने धारूर किल्ल्यावर 
आपल्या सैन्यासह चाल केली. किलअदारखान या किल्लेदाराशी सामना झाला. १०० मराठी सेन्य 
मारले गेले. किल्लेदाराने त्यांची डोकी कापून मनोरा रचला. १३ लोकांना जिवंत पकडले. मोगल सैनिक 
बहुतेक कामी आले. '* 

३१ मार्च, १६८३ ला पेडगावकडेपण मराठ्यांचा धुमाकूळ चालू होता. पेडगांवपासून ३५ 
कोसांवर मराठे उतरल्याचा मोगलांना सुगावा लागला. दिलावरखान, कमालुद्दिनखान वगेरेंनी सामना 
दिला. बरेच मोगल सैन्य कामास आले." 

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अहमदनगरच्या आसपास मराठे सहा हजार फौजेनिशी घिरट्या 
घालीत होते. याच वेळी शिवाजीराजांपासून स्वराज्यातील सेवेत असलेला काझी हेदर हा संभाजीराजांच्या 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा १९९ 


सरकारातील मुन्शी-रायगडचा काझी शहा चाकरीच्या आशेने फितूर झाला होता. त्यास १,००० जात 
व १००० स्वार असा नवा मनसबदार केल्याचा बादशहाकडून हुकूम झाला.'“ 

जून १६८३ बादशहाने शहजादा आज्जम यास अहमदनगरकडे रवाना केले होते. त्याच्याबद्दल 
बादशहाच्या मनात संशय आल्यावरून दिलेरखान व शाहजादा आज्जम यांस बोलाविले. त्यांना 
येण्यास उशीर झाला. बादशहाने निकडीने बोलाविल्यानंतर आज्जम आला. दिलेरखानावर बादशहाची 
गैरमर्जी झाली.'' दिलेरखान आजारी वगैरे नसता एकाएकी मरण पावला.** 


बादशाहा बेचैन - 


बादशहाची मन:स्थिती अतिशय विचलित झाली. 

१९-६-८३ चे सुरतकरांचे पुढील पत्रातून बादशहाची मन:स्थिती किती विचलित झाली होती 
हे लक्षात येते. 

मोगल (पातशहा) अद्यापि येथून हाळला नाही. परंतु वदंता अशी आहे क) तो 
दिल्लीस जाण्याच्या विचारात आहे व संभाजीराजे यांवरील लढाईची सूत्रे आपले 
अधिकाऱ्यांकडे सोपविणार आहे. तो अतिशय चिडखोर झाला आहे, त्याच्या 
मनाची अस्थिरता अतिशय वाढत आहे, त्यामुळे त्याचे सरदार त्याच्यावर नाराज 
आहेत. जर त्याचे आयुष्य लवकर संपले नाही तर ते त्याला फार दिवस जगू 
देणार नाहीत. आम्हाला मात्र भीतिदायक वातावरणात राहावे लागत आहे. 
बहुतेक सर्वांच्या सादिच्छा अकबराकडे आहेत. तो फार प्रयासाविना तख्तावर 
येऊन स्थिरस्थावर करील असा लोकांचा समज झाला आहे." 

यातील अकबराबाबत मजकूर सत्य नाही. अकबराबद्दल सदिच्छा असती तर त्यास अनेक मोगल 
सरदार मिळाले असते पण तसे एकही उदाहरण नाही. मात्र औरंगजेबास मराठे सैन्याने हैराण केले होते 
हे खरे आहे. 

इ.स. १६८३ मधील मराठ्यांच्या मोगली प्रदेशात व मोगलांच्या मराठी प्रदेशात वरीलप्रमाणे 
(उपलब्ध कागदपत्रांनुसार) हालचाली चालू असल्याचे समजते. मराठे सैन्य मरत होते आणि त्यापेक्षा 
बादशाही सैन्य जास्त मरत होते, हे वरील बाबींवरून लक्षात येते. पण बादशाही सैन्य प्रचंड 
असल्यामुळे बहुतेक कामास आले, असे बऱ्याच लढायात दिसले तरी, पुन्हा तितकेच लोक तेथे नेमले 
जात. त्यामुळे त्यांची शक्‍ती जरी क्षीण होत असली तरी मराठ्यांची शक्ती जास्त क्षीण होत चालली 
होती आणि यामुळे फितुरीस सुरुवात झाली होती. औरंगजेबाचे अधिकारी मराठ्यांना जहागिरीची, 
मनसबदारीची आमिषे दाखवीत होते आणि त्यांच्या सैन्यशक्तीचे प्रदर्शन करीत असल्यामुळे बरेच लोक 
फितूर होऊ लागले. मराठा अधिकाऱ्यांना वतन, जहागिरी ही जास्त प्रिय होती. 'श्री' चे राज्यापेक्षा 
त्यांचे स्वत:च्या वतनावर जास्त प्रेम होते, हा आपल्या महाराष्ट्रदेशियांचा कटु इतिहास आहे. 

मराठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात चालू असलेल्या मोगलांच्या धुमाकुळाला मराठी सैन्य चिवटपणे 
तोंड देत होते. त्यांच्या प्रदेशात धुमाकूळ करून जेरीस आणीत होते. जिवात जीव असेपर्यंत लढत होते. 
इकडे त्या लढाया चालू होत्या, तर संभाजीराजे पोर्तुगिजांचे पारिपत्य करण्याच्या कामी गोव्यात गुंतले 


होते. 


२०० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


गोव्याची मोहीम - 'व्हडले राजीक' थोरली स्वारी' 


याच्या आधीचे प्रकरणातून इ.स. १६८०, १६८१-८२ मधील पोर्तुगीज आणि मराठे यांच्या 
परस्परसंबंधांविषयी विचार केला आहेच. या प्रकरणात गोवेकरांशी प्रत्यक्ष झालेल्या सामन्याचा विचार 
करावयाचा आहे. पोर्तुगीज किंवा फिरंग्यांचा प्रदेश म्हणजे फिरंगाण, त्यांचे राजकारण, त्यांचे लष्करी 
सामर्थ्य आणि त्यांचा मराठ्यांशी झालेला संग्राम या बाबतीत या प्रकरणात विचार केला आहे. 


पूर्वेतिहास - गोवा 

परशुरामाची यज्ञभूमी - गोमांचल पर्वत : गो म्हणजे बाण. परशुरामाचा बाण जेथपर्यंत 
पोहोचला तो गोमंत. अपभ्रंश गोमांतक. या प्रदेशास शुर्षाटक प्रदेश असेपण म्हणत. प्राचीन काळी 
गोमांतकावर मोर्यवंशीय राजांची सत्ता होती. त्यानंतर गोमांतकात कदंबवंशीयांची सत्ता निर्माण झाली. 
ह्या वंशाचा मूळ पुरुष त्रिलोचन किंवा त्रिनेत्र कदंब हा गोमांतकात इ.स. ११० मध्ये राज्य करीत होता. 
(बकिंगहॅमचे प्रवासवर्णन) इ.स. ४७९ पर्यंत कदंबवंशीय राजे राज्य करीत होते. दरम्यानच्या साडेतीन 
शतकात फार पराक्रमी राजे होऊन गेले. त्यापैकी गुहल्लदेव त्याचा पुत्र चट्टदेव उर्फ षष्टदेव हे विशेष 
प्रसिद्ध होते. षष्टदेवराजाने लंकापतीला जिंकले होते. पुढे चालुक्यवंशीय राजांनी कदंबांना नष्ट केले. 

इ.स. ८९९ मध्ये बेळगावजवळील सुवंघवीत ऊर्फ स्तुंदत्ती (सोंदत्ती) येथील राठ नावाच्या जैन 
राजाने गोमांतकासह सर्व राज्य आपले आधिपत्याखाली आणले. षष्ठदेवाचा पुत्र जयकेशी याने संधी 
साधून जैनापाशी मैत्री केली व आपले स्वातंत्र्य प्राप्त केले व थोरले गोवे म्हणजे 'गोपाकपट्टण' येथे 
आपली राजधानी वसविली. द्वारसमुद्राचा राजा बल्लाळ याने कोकणप्रदेशावर स्वारी केली, त्याचा बीमोड 
त्याने केला. इ.स. ११९३ पर्यंत शिवचित्तदेव, वराडीदेव, विष्णुचित्त व वीर जयकेशी या राजांनी राज्य 
केले. 

इ.स. १२१२ मध्ये देवगिरीच्या यादवांनी गोमांतकावर स्वारी करून आपल्या तो ताब्यात घेतला 
व सुमारे १०१ वर्षे, कदंबांना कारभार सांगून सत्ता गाजविली. इ.स. १३१४ साली देवगिरी यवनांच्या 
ताब्यात गेल्यावर कदंबांना त्यांनी गोव्यातून पिटाळले. देवालये भ्रष्ट केली आणि प्रजेस नागविले. पुढे 
वरंगुळच्या राजाचे राजगुरू विद्यारण्य माधव यांनी राजाच्या कोषाध्यक्षाचे पुत्र हरिहरराय व बुक्कराय यांना 
बरोबर घेऊन विजयनगर हे शहर वसविले. सिंहासनावर बुक्कराय बसला. विद्यारण्य हा प्रधान झाला. 
(इ.स. १३३६) मुसलमानांच्या प्रवेशानंतर ५३ वर्षांनी परत हिंदुराज्य निर्माण झाले. माधवाचार्यांनी 
गोमंतकावर स्वारी करून तेथील यवन सत्ता संपवली. गोव्यातील गोमाचल तीर्थाचा जीर्णोद्धार त्यांनी 
केला आणि त्याला 'माधवतीर्थ” हे नाव दिले. ब्राह्मणांस भूमी दान दिली. त्या जागेला 'ब्रह्मपुरी' हे नाव 
मिळाले. इ.स. १४०६ मध्ये दैवज्ञ त्राह्मणकन्येमुळे बहामनी फिरोजशहा याने कृष्णदेवरायाशी युद्ध 
केले. त्यात विजयनगरचा पराभव झाला. मुलगी, चाळीस लाख रुपये, पाच मण मोती, पाच हत्ती 
बांकीपूर परगणा इत्यादी संपत्ती द्यावी लागली. कृष्णदेवरायाने भूशिर येथे एकान्तवास पत्करला. 


मुसलमानांचा दुसरा प्रवेश 


इ.स. १४६९ मध्ये, वाजंत्र्यांना सांगितलेली देणगी विजयनगरच्या राजाने दिली नाही म्हणून 
महंमदशहा बहामनी याच्या महंमद गवान या सरदाराने गोव्यावर स्वारी केली. गोव्यात त्यावेळी 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनत्तेजस संभाजीराजा २०१ 


'अमराजी' हा विजयनगरचा प्रतिनिधी होता. महंमद गवानाने सात दिवस विजयोत्सव केला, त्याला 
'किस्वरखान' हा किताब मिळाला व तो तेथील सरदार झाला. 

इ.स. १४७९ साली होनावरच्या मलिक हासीम या सरदाराला हिंदु राजाने सतावले, तेव्हा तो 
गोमांतकात बहामनी राजाच्या आश्रयाला गेला. त्याने आपल्यासाठी जे शहर वसविले ते 'जुने गोवे'(ओल्ड 
गोवा). विक्रमराय या बेळगावच्या राजाने पुढे गोव्यासाठी प्रयत्न केला. पण त्यास यश आले नाही. 
त्याचाच किल्ला महंमद गवानाने जिंकला. किस्वरखानानंतर फरिकउल्मुल्ख आला. त्याच्या कारकिर्दीत 
इ.स. १४८१ मध्ये अमराजीने गोव्यावर स्वारी केली तेव्हा आदिलशहाच्या मदतीमुळे अमराजीचा 
पराभव झाला. इ.स. १४८६ त बहादूर खिलजी याने गोवा घेतला. इ.स. १४९५ मध्ये महंमदशहाच्या 
बरोबर लढत असता तो मेला. त्यानंतर मुकुख इल मुकुख हा सुभेदार झाला. इ.स. १४९७ तो वारला. 
त्यानंतर त्याचा मुलगा आला. इ.स. १४९७ मध्ये बेदरच्या राज्यात अंदाधुंदी झाली आणि युसुफ 
अदिलशहाने विजापूर येथे अदिलशाही स्थापन केली. गोव्याचा सुभेदार त्याचा मांडलिक झाला. इ.स. 
१५१० मध्ये पोर्तुगीज गोव्याच्या सत्तेवर आले. 


सारांश - 

११०ते १३१३  - १२०३ वर्षे - कदंब 
१३१२ते १३६७ - ५४ वर्षे - मुसलमान 
१३६७ते १३६९ - २ वर्षे - विजयनगर 


एकंदर ९५ वर्षे मुसलमान आणि पैकी ५४ वर्षे बेबंदशाही. 

१५ व्या शतकातील ४९ वर्षे राज्यक्रांती व उलथापालथ झाली. प्रजाजन त्रस्त झाले. 

इ.स. १५१० मध्ये आल्बुकर्क आला व त्याने फिरंग्यांना सहाय्य केले. इ.स. १५१० चे 
फेब्रुवारीत 'आल्फोस दे आल्बुकर्क' याचे आधिपत्याखाली जुन्या गोव्यात फिरंग्यांचा प्रवेश झाला. 
तुलवदेशचा तिमय्या नावाचा सरदार यावेळी विजयनगरच्या आरमारावर अधिकारी होता. विजयनगरच्या 
हुकुमावरून त्याने मुसलमानांवर समुद्रमार्गे हल्ला चढविला. त्याला आल्बुकर्कने जवळ केले. अशा 
तर्‍हेने गोव्यात फिरंगी सत्तेचा उदय झाला. 


पोर्तुगिजांचे भारतात आगमन 


पंधराव्या शतकात हिंदी महासागरातील वाहतूक अरबांच्या हातात गेली. अरबी लोक पौर्वात्य 
देशातला माल बसरा व सुएझ येथे नेत. त्यानंतर खुष्कीचे मार्गाने युरोपीय भूमध्य समुद्राचे पूर्व 
किनाऱ्यास जात असत. 

इ.स. १४९७ चे अखेरीस वास्को द गामा (व्हास्कु द गाम) याने केप ऑफ गुडहोपला वळसा 
घालून तो पुढचे वर्षी कालिकतला पोहोचला आणि त्यानंतर अरबांचे सागरी वर्चस्व संपले. पोर्तुगीज 
अरबांच्या आरमारावर हल्ला करीत. भारताच्या पश्‍चिम किनाऱ्यावर हळूहळू आक्रमणे करून त्यांनी 
आपल्या वसाहती स्थापन केल्या. स्वत:च्या संरक्षणासाठी किल्ले बांधले. किल्ल्यांच्या माध्यमातून 


चिनी लोक पोर्तुगिजांना फिरंगी असे म्हणत असत. फिलंगची हा शब्द अरबी भाषेतील आहे. मूळ जातिवाचक फ्रँक 
हा शब्द अरेबियन क्रुसेड्स्‌ (धर्मयुद्धे) असा आहे. त्यावरून फिरंगी किंवा फिलंगची हा शब्द तयार झाला आहे. 


२०२ ज्यलज्न्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


जमिनीवरील हल्ल्यांपासून वसाहतींचे संरक्षण करावयाचे आणि समुद्रमार्गे किल्ल्यांना पुरवठा करावयाचा 
हा त्यांचा उद्योग चालू होता. हळूहळू त्यांनी लुटालूट सुरू केली, पौर्वात्यांकडे नाविक शक्‍ती 
नसल्यामुळे ते वरचढ झाले आणि त्यांचे समुद्रकिनारी चांगले बस्तान बसले. 

भारताप्रमाणे इतर ठिकाणीपण त्यांच्या वसाहती होत्या. हिंदी महासागराच्या किनाऱ्यावर 
४०-५० ठिकाणे त्यांच्या ताब्यात होती. हिंदी महासागराचे ते जवळ जवळ मालक झाले. त्यांच्याकडून 
मोगल, आदिलशाही, कुतुबशाही यांना आपल्या राज्यातल्या जहाजांना समुद्रात फिरण्यासाठी परवाने 
घ्यावे लागत. 

पुढे डच व इंग्रज ईस्ट इंडिया कंपन्यांच्या स्पर्धेमुळे पोर्तुगीज कमी पडले. पुढे त्यांच्या 
वसाहतींची संख्या कमी होत गेली. त्यांच्या पौर्वात्य साम्राज्याची राजधानी गोव्याला होती. 


पोर्तुगिजांच्या भारतातील वसाहती 


(१) उत्तर विभाग - दीव, दमण, दमणच्या उत्तरेस सुमारे दहा किलोमिटरवर असलेल्या पार नदीपासून 
कारंजापर्यंतची किनारपट्टी आणि चौल. याचे दोन उपविभाग- १) दमण आणि २) वसई. 
दोन्हीत मिळून ६०० गावे. “दीव' उपविभागात फक्त दीव व चौल उपविभागात चोल व चौलची 
खाडी व दक्षिणेकडील कोर्लाई टेकडी. 

(२) मध्य विभाग - गोवा बेट (तिसवाडी) आणि त्याचे उत्तरेला आणि दक्षिणेला बारदेश आणि साष्टी 
प्रदेश - १५० गावे. 

(३) दक्षिण विभाग - होनावर, गंगोळी, बसरूर व मंगलोर या कानड्यांच्या किल्ल्यांची व कण्णूर, 
कोडुंगल्ूर, कोच्चीन व कोलम हे मलबारच्या किनाऱ्यावरील किल्ले. 


प्रशासन 

या उपविभागांवर 'कॅप्टन' हा मुख्य म्हणून काम करीत असे. व्हाईसराय - (विजरई) - केप 
ऑफ गुड होपपासून पूर्वेस चीनमधील मकावपर्यंतच्या ज्या वसाहती होत्या, त्यांचा समावेश 'इश्तादु 
द इंदिय' म्हणजे भारतातील राज्यात होत असे. त्यावर पोर्तुगालच्या राजाने नेमलेल्या मुख्य अधिकाऱ्यास 
'विजरई कपिताव जनरल' (राजप्रतिनिधी सेनापती) असे म्हणत. तो त्या नेमणुकीवर तीन वर्षे राहात 
असे. राज्यसाद्रागार मंडळ - (काँसेल्यु द इश्तादु) हे विजरईस सल्ला देत असे. त्यात गोव्याचा अर्स 
बिश्पु (आर्च बिशप) - (मुख्य धर्माधिकारी), शान्सलर - (न्यायाधीश), वेदोर द फजेंद (मालमत्तेवरील 
अधिकारी), गोवे शहराचा कपिताव (कॅप्टन) याशिवाय वंशपरंपरागत उमराव प्रशासनात असत. एक 
विजरई मेला की पुन्हा ती जागा भरेपर्यंत जो कार्यभार सांभाळीत असे, त्यास गुहर्नदोर (गव्हर्नर) 
म्हणत. नोकरवर्ग १०००-१२०० पर्यंत असे. प्रशासनात भ्रष्टाचार भरपूर होता. अधिकारपदांची विक्री 
केली जाई. 
पोर्तुगिजांचे नाविक सामर्थ्य - 

सोळाव्या शतकाचे दरम्यान दीड-दोन हजार टन क्षमतेची जहाजे पोर्तुगिजांकडे होती. सोळाव्या 
शतकात ही संख्या ५००० पासून दोन हजारांपर्यंत कमी झाली. हिंदी राजांची जहाजे पोर्तुगीज 
जहाजांपुढे नगण्य होती. ती शस्त्रास्रांनी सुसज्ज ठेवली जात. सर्व हिंदी महासागरातील सागरी सत्ताधीश 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २०३ 


म्हणून ते समुद्राचे स्वामी असल्याचे समजले जाई व त्यांच्या परवान्याशिवाय हिंदी महासागरात इतर 
जहाजांचा संचार होऊ शकत नव्हता. 

नौदलात १०० गॅलेओत एखाददोन गॅले आणि पाच सहा गॅलेओत. गॅलेओत (गलबत) म्हणजे 
छोटे गॅलेत. गलबत शिडांनी आणि वारा पडला असेल तर वल्ह्यांनी चालविले जाई. २०-३० सैनिक 
आणि तीस-चाळीस वल्ही मारणारे खलाशी असत. एखादी तोफ असे. गॅलेआव - (मोठे गलबत) 
शिडांनी चालविले जाई. शे-दोनशे सैनिक, साठ-सत्तर तोफा आणि खलाशी असत. वहनक्षमता 
७००-८०० टन असे. दमण, वसई, गोवा येथे जहाज-बांधणी केली जाई. पोर्तुगीज भारतीय 
नौदलाची अकरा गलबते दीवमध्ये असत आणि ती ऑक्टोबरपासून पुढे ७-८ महिने दमणपर्यंत गस्त 
घालीत. मुख्य नौदल गोव्याला असे. तेथे ऐंशी-नव्वद गलबते, एखाददुसरे गॅले आणि पाच-सहा 
गॅलेआव असत. अशा पंधरा-वीस गलबतांचे एक आरमार, अशी आरमारे बनवीत. 

उत्तरेचे आरमार (अर्माद द नार्त), कानड्याचे आरमार, (अर्माद द कॅनरा), अर्माद द काबुकुमोरी 
(कन्याकुमारी 'भूशिराचे आरमार) अशी आरमारे असत. त्यांतून मालवाहतूक व लष्करी हालचाली केल्या 
जात. गस्तपहारा चाले. 

नौदलातील सैनिकांची भरती पोर्तुगालमधून केली जाई व भारतात त्यांना सात वर्षे राहावे लागे. 
पोर्तुगीज नौदलात एकूण तीन-चार हजार पोर्तुगीज सैनिक आणि बरेचशे एतद्देशीय मुसलमान असत 
व थोडे निय्नोपण असत. असे एकूण मिळून चार-पाच हजार खलाशी असत. गोव्यात साधारणपणे 
एकहजार सैनिक असत. 

भारतातील पोर्तुगीज नौदल इतके सामर्थ्यवान नव्हते. 
पोर्तुगिजांचे लष्करी सामर्थ्य 


उत्तर विभागातील पोर्तुगिजांचे किल्ठे- दीव, दमण, संजान (सांव जुआंव), अशेरी, वसई करंजे 
आणि चौल अशेरा हा डोंगरी किल्ला सोडला तर सर्व सागरतीरावर होते. दमणचा किल्ला दमणगंगा 
नदीच्या उत्तर काठावर त्याच्यासमोरच नदीच्या दक्षिण काठावर जेरोनिमु (संत जेरोनिमु) हा छोटा किल्ला 
होता. चौलचा किल्ला खाडीच्या उत्तर काठावर होता. कोर्लाईच्या डोंगरावर (दक्षिण तीरावर) कोर्लाई 
किल्ला होता. त्याला चोलची टेकडी म्हणत असत. त्या टेकडीला तटबंदी होती. खाली समुद्रापर्यंत 
पायऱ्या होत्या व खाली चौथऱ्यावर तोफा होत्या. सर्व बाजू भिंती बांधून सुरक्षित केल्या होत्या. तीन 
ठिकाणी बुरुजयुक्त दरवाजे होते. 

दीवच्या किल्ल्यात पाचशे सैनिक असत. कोर्लाईला ५० असत. उत्तर विभागात ५० पेक्षा 
अधिक शिबंदी नसे. 


भौगोलिक परिस्थिती 
मध्य विभाग - गोवा बेटाच्या उत्तरेस मांडवी नदी तर दक्षिणेस जुवारी नदी आहे. जुवारीचा एक 
फाटा मांडवीला मिळाला आहे व त्यामुळे जे बेट तयार झाले ते गोवे बेट. मांडवीच्या उत्तरेकडील 
मुलुख पोर्तुगिजांच्या ताब्यात होता, त्याला बारदेश तर जुवारीच्या दक्षिणेकडील मुलखास साष्टी म्हणत. 
मांडवी नदीच्या खाडीतून शत्रूला सहज शिरता येऊ नये म्हणून किल्ल्याच्या दोन जोड्या 
आग्वाद व दुकाबु (काब दी रामा) हे टेकड्यांवरील किल्ले तर - त्यापासून ३ किलोमीटरवर रेशमागुश 


२०४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


व शापोरा. रायबंदर हे पणजीच्या पूर्वेकडील नदीच्या पलीकडे होते. तेथे तोफा ठेवलेल्या होत्या. 

'पानवेल' हे दारूगोळ्याचे कोठार होते. पानवेलच्या पलीकडे मांडवी नदीच्या काठाला गोवे 
शहर पसरलेले होते. 

मांडवी नदीच्या फाट्यांमुळे गोवा बेट आणि बारदेश यांचेमध्ये चोडण(1250), दिवाड, जुवे 
ही छोटी बेटे होती. गोवा शहराच्या पूर्वेस ईशान्य टोकाला धावजी (95) ऊर्फ माद्र द देऊश 
(दिव माता) दिवाड बंदरात जाण्यास रस्ता होता. दिवाड बेटातील नारवे येथून मुख्य भूमीवर जाण्यासाठी 
उतार होता. नारवे येथे बुरुज किंवा छोटा किल्ला होता. 

मांडवी नदी - भीमगडात उगम पावलेली ही नदी, सत्तरी प्रांत मधोमध दक्षिणोत्तर चिरून 'भारय' 
या नावाने गांजेपर्यंत येते. तिथे तिला खाऱ्या पाण्याची जोड मिळते. पुढे अनेक नद्या मिळून ती 
पिंपळगावाजवळ येथे. पुढे तिचे पात्र रुंद होते व त्यात जुवे, कुंभारजुवे, कुलालद्वीप, दिवाड, 
दीपावती, चोडणे चूडामणी, आरवोड, खोरजुवे इत्यादी बेटे असून रायबंदरनजीक सर्व फाटे एकत्र 
होतात व पणजीजवळून आग्वाद आणि काब (काब दी रामा) या दोन किल्ल्यांच्या जवळून ती भव्य 
रूप धारण करते व अरबी समुद्रास मिळते. 

गोमांतकाची जुनी राजधानी जुने गोवे व नवी राजधानी पणजी ह्या नदीच्या दक्षिण तीरी आहेत. 
“नारवे' येथे तिला अघशी नदी मिळते व ती दक्षिणवाहिनी होते. तेथे कृष्णजन्मोत्सवाची यात्रा भरते. 
तेथे दूधसागराजवळील सुंदर पूल आहे. तसेच भाणस्तरीच्या फाट्यावर एक लोखंडी पूल आहे. नदीच्या 
मुखाशी बारदेश प्रांतात रेडइसमागुश आग्वाद हा किल्ला व दक्षिणतीरावर काबचा राजवाडा आहे. 

गोवा बेटाच्या पूर्व किनाऱ्यावर पासु सेकु (कोरडा उतार) उर्फ सांव ब्रांझ, भाणस्तरे उर्फ सांव 
तियागु, करंबोली, सांव जुवांआ, बातीशा या ठिकाणी भूमीवर जाण्यासाठी उतार होते. 

बारदेशच्या पूर्व सरहद्दीवर फोर्त नोव्हु (नवा किल्ला) थिये, मय आणि कोळवाळ येथे किल्ले होते. 

दक्षिण विभाग - जुवारी नदीच्या काठी मुरगाव बंदर होते. या विभागात होनावर, गंगोळी, 
बसरूर, मंगळूर, कण्णूर, कोडुंगल्लूर, कोच्चीन व कोलम या ठिकाणचे किल्ले होते. 

येथे दहा-वीसापासून साधारणत: १५० पर्यंत सैनिक असत. दक्षिण विभागात सुमारे १,८०० 
सशस्त्र सैनिक असत. मुरगावचा किल्ला व सन्योरा द काबु हे खाडीच्या मुखाशी संरक्षक किल्ले होते. 


पोर्तुगीज-मराठे संघर्षास प्रारंभ, फिरंग्यांचे फसवे राजकारण 

इ.स. १६८२ मध्ये अंजदीव बेट परत घेऊन त्यावर पोर्तुगिजांनी किल्ला बांधला आणि आपले 
ठाणे निर्माण केले. ही गोष्ट संभाजीराजांना सहन झाली नाही. दुसरी गोष्ट २० जानेवारी, १६८३ रोजी 
मोगलांचा वकील शेख मुहंमद गोव्यात दाखल झाला. (त्यापूर्वी म्हणजे इ.स. १६८२ मध्ये म्हणजे 
६ महिन्यांपूर्वी औरंगजेबाकडून गोव्याच्या विजरईला पत्र गेले होते.) शेख मुहंमद विजरईला भेटला 
आणि आपल्या मालकाच्या, औरंगजेब बादशहाच्या पुढील योजनेची माहिती त्यास दिली. 

'बादशहाने संभाजीराजांशी बुद्ध पुकारले आहे, तेव्हा तुम्हीसुद्धा संभाजीशी युद्धास सिद्ध व्हा. 
आमच्या सैन्याची रसद घेऊन तुमच्या प्रदेशातून सुरत ते मुंबई अश्या जाणार्‍या तारवांना आणि 
काफ़िल्यांना प्रतिबंध करू नये.” 

हे ऐकल्यावर विजरईस पेच पडला. ऑरंगजेबाची ताकद विजरई जाणून होता आणि मराठ्यांना 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २०५ 


तर फिरंगी शिवाजीराजांपासून ओळखून होते. त्यामुळे इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशा पेचात 
विजरई अडकला! संभाजीराजांशी युद्ध करण्याची तयारी नसल्याचे त्याने बादशहाच्या वकिलास 
सांगितले आणि संभाजीराजांना त्याने ऑरंगजेबाशी झालेल्या तहाची कल्पना दिली. १७फेब्रुवारी, १६८३ 
रोजी विजरईने संभाजीराजांना कळविले का, 'संभाजीगजांचे वकील येसाजी गंभीर इकडे आले असून 
ते माझ्याशी तहाची बोलणी करीत आहेत. पण राजांनी त्यांना व शिष्टपंडळास तहावर सही करण्याचे 
अधिकार दिले नाहीत. राजांचे हे वेळकाढूपणाचे धोरण योग्य नाही. ऑरंगजेबाचे प्रचंड सैन्य आणि 
आरमार आपणावर चाळून येत आहे. आम्ही त्या सैन्यास आणि आरगारास आमच्या राज्यातून वाट 
दिली आहे. आपण वकील पाठवून काय फायदा > त्यांची बोफिकीर व उदासीन वृत्ती त्यांना मारक ठरेल. 
आमच्या मेत्रीची त्यांना मात्तबरी वाटत नाही.... राजांना आमच्याशी त्वरित तह करावयास लाव. 
मोगलांशी आमचा तह होण्यापूर्वी तुमचा तह होणे गरजेचे आहे. 

इकडे औरंगजेबाला त्याचे सैन्य, आरमार, रसदीची ने-आण करण्यास संमती दाखवून उलट 
संभाजीराजांशी तहाची वाटाघाट करण्यास तयार होऊन, त्याचीच वृत्ती बेफिकीर व उदासीन आहे, 
त्यांनाच मैत्री नको आहे, हे साळसूदपणाने सांगणे ही पोर्तुगिजांची नीती संभाजीराजे ओळखून होते. 

मोगलांचे सैन्य उत्तर कोकणातून अनिर्बंधपणे संचार करू लागले. कल्याण/भिवंडीला रसद पोच 
होऊ लागली. संभाजीराजांनी यास प्रतिबंध होण्यासाठी पारसिक येथे किल्ला बांधण्याची तयारी चालविली. 
पोर्तुगिजांना याचा सुगावा लागताच त्यांनी त्या जागेचा कब्जा केला आणि ताबडतोब किल्ला बांधला.** 


शेख मुहंमद परत बादशहाकडे परतला 


शेख मुहंमदाने विजरईची भेट घेतली व त्यास मोगली आक्रमणाची कल्पना देऊन आपल्याशी 
सलोख्याचे धोरण ठेवण्याविषयी विजरईस बजावले होते. तो बादशहाकडे परतला. त्यानंतर विजरई 
कोंद दी आल्व्हर याने औरंगजेब बादशहास दि. १२ एप्रिल, १६८३ रोजी एक प्रदीर्घ पत्र लिहिले. त्या 
पत्राचा गोषवारा असा - 
“आपल्या प्रजेला उपद्रव देणाऱ्या 'नापाका/ला (संभाजीस) शासन करण्यासाठी आपण युवराज 
मंहमद अझयशाह यांना मोठे सैन्य देऊन इकडे पाठविले आहे व नबाब कर्तलबखान हेही मोठे 
आरमार घेऊन येत आहेत हे आपल्या पत्रावरून कळले. आपण माझ्याकडे मागणी केली आहे 
की, आपल्या पुरवठ्याच्या नौकांना मी आमच्या आरमारी जहाजांचे संरक्षण द्यावे व नापाकां'चे 
निर्दालिन करण्यासाठी आपले जे सरदार इकडे येत आहेत त्यांना मदत करावी. एक कात्रा घोडा 
आणि टेहेळणीच्या सहा तोफा आपण मला नजराण्यादाखल पाठविल्या आहेत. मोठ्या प्रेमाने 
पाठविलेल्या ह्या नजराण्याची मला अपूर्वता वाटते.” 
“आपले पत्र येण्यापूर्वी माझे स्वामी पोर्तुगाळचे महाराज यांनी मला पत्र पाठवून आपणांस मदत 
करण्याची आज्ञा केली होती. त्या .आज्ञेस अनुसरून मी आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाचे कॅप्टन 
जनरल दोमानुएल लोबु द सिल्हैरा, तसेच चोल, वसई आणि दमण या तिन्ही ठाण्यांच्या 
कॅप्टनांना पत्रे पाठवून आपल्या सैन्याला आमच्या ठाण्याच्या हद्दीतून वाट देण्यास वा ह्या 
सैन्याला आमच्या राज्यात जीवनोपयोगी वस्तू खरीदण्यास परवानगी देण्याबाबत लिहिले होते. 
तसेच आपल्या नौकांना आमच्या नद्यांतून वाहतूक करू देण्यासही आमच्या अधिकाऱयांना 


२०६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


सूचना पाठविल्या होत्या. शिवाय आपल्या आरमाराला सागोरे जाण्यासाठी दारूगोळ्याने भरलेल्या 
सहा नाकांना हुकूम केला होता. 
“आपल्या शत्रूच्या निदलिनासाठी आमच्या प्रदेशातून आपल्या सैन्याला वाट देण्याचा हुकूम मी 
आमच्या अधिकाऱ्यांना केला असल्याचे 'नापाका/ला कळले, तेव्हा याने मला पत्र पाठवून निषेध 
नोंदविला. मला लिहिलेल्या पत्रात तो म्हणतो की, मी जर आपल्या सैन्याला मदत केली नसती, 
तर त्याच्या सैन्याने आपल्या सैन्याचा धुव्वा उडविला असता. त्याने मला विनंती केली आहे 
की, आम्ही आपली मेत्री सोडू नये व आपणाला पी मदत करू नये. त्याचे असे म्हणणे की, 
आम्ही त्यांचे शेजारी असून त्याच्या राज्याच्या सीमा आमच्या राज्याला भिडल्या आहेत. आम्ही 
आपणांला मदत करण्याचे बंद केले, तर माझ्याशी मेत्रीचा आणि शांततेचा करार करण्यास 
आपण तयार असल्याचे त्याने कळविले आहे. परंतु माझा कल आपल्याकडे असल्याने त्या 
नापाकाशी मॅत्री करण्यास व त्याच्या प्रलोभनास बळी पडण्यास मी तयार नाही. मला आशा 
आहे का, आपणांकडून या राज्याला उदार सवलती प्राप्त होतील, माझी आपणांला विनंती आहे 
की आपण कोकणात जो प्रदेश काबीज कराल तो या राज्याला देऊन टाकावा. माझी आपणांपाशी 
दुसरी मागणी आहे ती आपल्या राज्यात जे ख्रिश्‍चन लोक राहतात त्यांना भरावा लागणारा 
'मक्का/ कर कमी व्हावा. हा कर हिंदूंना आणि मुसलमानांना भरावा लागत नाही.” 
“आपल्या निदर्शनास मला आणायचे आहे की, आपल्या सैन्याची प्रगती फार संथ गतीने होत 
आहे. आपण ही लष्करी मोहीम नापाकाविरुद्ध इरेस पडून केली असल्याने ती यशस्वी झाली 
पाहिजे. आपल्या सैन्याची चालढकल आपणांला मारक ठरेल, अशी मला भीती वाटते. 
दुसरी एक गोष्ट मला आपल्या कानावर घालायची आहे ती ही की, आमच्या राज्यातून आपले 
जे सॅन्य रसद नेत आहे, त्यांच्याकडून आमच्या राज्यात चोऱ्या-माऱ्यांसारखे प्रकार घडत 
असल्याच्या तक्रारी माझ्याकडे येत आहेत. आपण ह्मा गोष्टींना आळा घालण्याचा हुकूम 
आपल्या सेनाधिकाऱ्यांना करावा. शिस्तपालनाच्या दृष्टीसही गोष्ट अत्यंत आवश्‍यक आहे.” 
“मला आणखी एका गोष्टीची आठवण आपणास करून द्यायची आहे. आपल्या आरमाराच्या 
मदतीसाठी मी जी सहा फ्रिंगेट्स्‌ सज्ज केली, त्यांसाठी मला बरीच मोठी रक्कम खर्च करावी 
लागली आहे. ती रक्कम आम्हांला चुकती करण्याची आज्ञा आपण काढावी. ही रक्कम आम्हास 
मिळाली तर आम्हांला वुद्धनोका सज्ज करण्याचे काम पुन: सुरू करता येईल.” 
पुढे या पत्रातून त्याने अकबरास, तो आपला पुत्र असल्याने मदत केल्याचे समर्थन केले आहे 
आणि अकबराचे अपराध पोटात घालून बादशहाने त्यास आपल्याकडे न्यावे अशी विनंती केली आहे. 
सदरचे पत्र म्हणजे फिरंग्यांच्या दुटप्पी राजकारणाचा प्रत्यक्ष पुरावा आहे. त्यांना असे राजकारण 
खेळणे हे अपरिहार्य होते. औरंगजेबाच्या अफाट सामर्थ्यापुढे संभाजीचा निभाव लागणार नाही, असे 
त्यांना वाटत होते. तसेच स्वत:ची नगण्य ताकद ते ओळखून होते. त्यामुळे औरंगजेबाकडून आपले 
राज्य जिंकले जाण्याची त्यांना अधिक भीती होती आणि औरंगजेबाच्या आक्रमणामुळे संभाजी आपल्याकडे 
वळणार नाही असे त्यांना वाटत होते. तरीसुद्धा मराठ्यांची त्यांना भीती वाटतच होती. त्यामुळे 
संभाजीराजांशी नरमाईचे धोरण ठेवून औरंगजेबाशी हातमिळवणी करणे त्याला भाग पडले. 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २०७ 


संभाजीराजांच्या नाराजीची कारणे 


(१) औरंगजेबाला पत्र लिहिण्यापूर्वीची १६८२ चे डिसेंबरातच विजरईने आपल्या भागातून 
मोगलांच्या आरमारास ये-जा करण्यास परवानगी दिली होती. त्याला संभाजीराजांनी जाब विचारला 
होता आणि त्यांची उत्तर कोकणातील बरीच गावे लुटून बेचिराख केली होती. पोर्तुगिजांच्या होड्या 
अडवून ठेवल्या होत्या आणि दोन पाद्र्यांना कैदपण केले होते. 

८ फेब्रुवारी, १६८३च्या अखबारातून ह्या गोष्टीस दुजोरा मिळतो. बहादुरखान कळवितो, 
'पिरंग्यांचे दोन किल्ले संभाने घेतले. त्याचा विचार आहे की तोफखाना तयार ठेवून सुरतेहून माझ्या कडे 
(कल्याण) येणाऱ्या जहाजांस आडवावे. म्हणून मी सिद्दी याकुतखानास जमेतीसह तिकडे पाठविले. 
नंतर खानाने जाऊन एक किल्ला पाडून बहुतेक लोकांना मारले. किल्ला हाती आला नाही म्हणून मी 
मोहरमच्या २७तारखेस लढाई केली. अनेकांना मारले. किल्ला पाडून टाकला. नंतर कल्याण-भिवंडीला 
आलो. माझ्याकडे जहाजांची ये-जा चालू आहे." 

(२) चौथईचा राजा नारायणदेव यावर स्वारी करून संभाजीराजांनी त्याचा बराच प्रदेश जिंकला 
होता. पोर्तुगीज चौथई राजाला कर देत असत. तो आता आम्हाला द्यावा म्हणून संभाजीराजांनी मागणी 
केली ती त्यांनी 'रामनगरचे राज्य पूर्ण जिंकल्यावर देऊ,' म्हणून धुडकावून लावली. 

(३) चौलजवळ आपले ठाणे असावे म्हणून संभाजीराजांनी तटबंदी बांधण्यासाठी आपली 
माणसे पाठविली. विजरईने जागा देण्यास नकार दिला. टोलवाटोलवी केली. 

(४) गोव्यातील धर्मांतर आणि धर्मच्छलाच्या कथा संभाजीराजांना माहीत होत्या. 

(५) २ एप्रिल, १६८३ ला औरंगजेबाचे सैन्य आणि आरमार कल्याणाहून हलले. रहुल्लाखान 
कोकणच्या मोहिमेवरून परत फिरला. त्यामुळे विजरईस हायसे वाटले. संभाजीराजांच्या वेंगुर्ल्याच्या 
व्यापाऱ्यांचे कर्नाटकातून येणारे तांदुळाचे पडाव आणि मचवे पोर्तुगिजांनी गोव्यात पळविले. 

(६) गोव्यातील मराठ्यांचा वकील येसाजी गंभीरराव याच्या घरावर पहारा बसविला. येसाजी 
गंभीरराव याने ही गोष्ट कोंद दी आल्व्हर याच्या निदर्शनास आणून दिली व आपल्या घरावर पहारा 
बसविला,याचे कारण काय असे विचारले. त्याचे उत्तर त्याने १६ मे, १६८२ चे पत्रातून दिले. ते 
असे- 

आपले स्वामी संभाजीराजे यांच्या सैन्याने आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशात जाळपोळ 
आणि लुटालूट केली, त्याचे उत्तर म्हणून तुम्हाला केदेत ठेवण्यास भाग पडले आहे. 
आमच्या राज्यातून जाणारे मचवे व गलबते पकडली. तारापूर, सिरिंगांव, साबाज या 
आमच्या ठाण्यांवर हल्ले केले. दोन पाद्र्यांना केद केले. आमचे साष्टी आणि बारदेश 
या प्रांतांत जाणारे गोणींचे बैल सोडल्याशिवाय आम्ही आपणास डिचोलीस जाऊ 
देणार नाही. * 
मराठ्यांनी चौलवर तोफा डागल्या. पोर्तुगीज चौलवर कॅप्टन दोम फ्रान्सिस्को द कोस्त हा 
कॅप्टन होता. त्याने आपल्या दोओसिंग या बुरुजावरून तोफा डागल्या आणि तटाची पडझड केली. 


तारापूरवर हल्ला 
संभाजीराजांनी गोवेकरांचे दुटप्पी धोरण ओळखले होते आणि त्यांचा त्यांना राग आला होता. 


२०८ ज्वलज्ज्यलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहाये 


सणा म्या सतना 

ण्ष्ट ॥ग9 ५४५८१ 
"सत्स्टशर £: जक 

पा - 'राणीपऐ२क७४४/ 
"पा चभमीफफर च. त 

ण्ण्ठ् पळयरीफ्र (०४ 


"ठा प्रढोपरिप्रील १ 
"दा फप्पेम्मपर्त४ 


"प्रपटप्कफेप्येन्ा ९१७२९ -दचपेफीसयध. 


0002401.” ही रड "राणष्ळ्गाषन्हार, 
[शकि मरगणे प्पण्पीएपन ण्व्याजभरत प्री फ”ता० 


ञ 


ही. . 
(0८00711 ण्ण्फ्गऐे दा ॥०॥०्णणे€रर)२ 
७ नामाचा फ्रील्यसा॥ 

र लनर -- 
र्र फ्रम्वेप्क्ये अ; री भ्‌ 
6०फ्रॉहएलमथेम्र्‍ 

वगेटकिम्नारा क. "य्ढकाप्रफफाप्& 
फो "रन््टात््वत्याणा भक त्त्य ना तणए/२ रथ्रणणा 
रनेघेषच्त 'तंपेथ्डिनळत 
र6ए्थकेक०१फीपकक रघ मच 


पपरपोच्ळी  पय---सश्रटुएच्फफी 


पेडण्याचा देसाई केशव प्रभु याने छत्रपती संभाजीराजांच्या दक्षिण कोकणातील 
किल्ल्याविषयी विजरईस या जाबित्याद्वारे माहिती दिली. 
(आज्युदचे ग्रंथालय, लिस्बन यांच्या सौजन्याने) 


प्रकरण सहाने ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २०९ 


त्यामुळे पोर्तुगीज प्रदेशात चढाई करण्याचा त्यांचा विचार झाला. ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू, वसई आणि 
तारापूर या ठाण्यांवर मराठय़ांनी हारे चढविले. तारापूरवर तर आठ दिवस मारा चालू होता, अनेक खेडी 
भस्मसात केली आणि एक जेसुईट व दुसरा फ्रान्सिस्कन पाद्री कैद केळे. तारापूरवर एक हजार स्वार 


आणि दोन हजार पायदळ लढत होते. तारापूरचा हवालदार इमॅन्युअळ अल्व्हारीस या बाटग्या 
खिश्‍चनाने गढीतून मराठ्यांवर मारा केला. '* 


मोगलांची सैन्यशक्ती आणि तिचे शाही प्रदर्शन, औरंगजेबाची दमबाजी यांस भेकड पोर्तुगीज 
नमले आणि त्यांनी संभाजीराजांशी दगलबाजी केली. मोगलांना उघड मदत करण्यास सुरुवात केली 
आणि संभाजीराजांचे आक्रमण अंगावर ओढून घेतले. 


गोव्याचा विजरई कोंद द आल्व्हार २७ एप्रिल, १६८३ चे सुमारास गोव्यातून सालसेट 
प्रांतातील सचोल या ठिकाणी गेला. तेथे त्याचे वास्तव्य दोन महिने होते. जून महिन्यात पाऊस सुरू 
झाला. पाऊस इतका पडला को, समुद्राप्रमाणे शेते भरून गेली. बाहेरून अन्नपुरवठा बंद पडला. लोक 
उपाशी मरू लागले. इ.स. १६८१ मध्ये कोंद दी आल्व्हर हा गोव्याचे विजरईपदी विराजमान झाला. 
त्या वेळी गोव्यात पटकीची साथ होती. इ.स. १६८२ ला अतिवृष्टीमुळे दुष्काळ पडला आणि इ.स. 
१६८३ मध्ये त्याने आपल्यावर संभाजीराजांचे आक्रमण ओढवून घेतले. 

कोंद दी आल्व्हर हा अतिशय शूर योद्धा होता. स्पेनमधील अनेक लढ्यांत आघाडीवर होता. 
त्यास युद्धमोहिमांचा चांगला अनुभव होता. गोव्यात हजर होण्यापूर्वी तो अंगोल्याचा गव्हर्नर होता. 


संभाजीराजांना जिवंत पकडण्याचा विजरईचा डाव 


कोंद दी आल्व्हर यास संभाजीराजांना जिवंत पकडून औरंगजेबास खूष करण्याची इच्छा झाली. 
मतग्राम तालुक्यातील क्षेत्र नार्वे हे ठिकाण मांडवी नदीच्या उत्तर तीरावर आहे. हे संभाजीराजांच्या 
प्रदेशातील ठिकाण होते. तेथेच जवळ सप्तकोटीश्वराचे मंदिर आहे. दक्षिण तीरावर दिवाडी हे बंदर 
आहे. इ.स. १६६८ मध्ये शिवाजी महाराज वेंगुल्याहून नावें येथे गेले होते. नार्वे येथील सप्तकोटीश्‍वर 


'तळकोकणातील संभाजीराजांकडील प्रदेश (पेडण्याचा देसाई केशव प्रभुणे) इ.स. १६८३ मध्ये गोवेकरांना कळविलेला. 
जाबिता सुभा ता तलर्कोकण, सुभा आंकोल्याखाली कडवाड तर्फे परगणा आंकोला. 
सुभा मामल्याखाली १६ : ता आंतरूज, ता अस्टग्रार, ता हेंबाड बारसे, ता खेडार बाली. 
चंद्रवाडी : ता काकोडे, ता भिमगड, सुभा १७ : ता भतग्राम, ता पेडणे, बांदें बंदर : ता मणेरी, ता सांकली. 
परगणे कुडालाखाली सुभा : तमाम विलायती कुडाल. 
सुभा राजापुराखाली : मालसी, संगमेश्‍वर, खारेपाटण, देवरुख. 
पेडणे विलायतीची गावाची नावे : कसबा पेडणे १, कोरगाव १, पारसे १, धारगली १, मांदरे १, मोरज १, चोपडे १, 
कौलगांव (कोरगांव) १, तुविये १, उजरी १, कांसारवरडे १, हलवर्न १, राउलवर्डे १, चांदेल १, वारखंड १, मोप १, 


तोरसे १, उगें १, तांबोसे १, परसरकोडे १, आंबरे १, पालये १, केरी १, हरंबल १, खाजनगुण्दे १, वाडपारसे १, वाड 
आलगणे १, वाडमालर्पे १, विरनोडे १. 


या येकूण तिसा गांवामध्ये च्यार गांव मोकासा केसेउ देसाई तो पेडणे यासी आहे. 

गांव नावे :- कांसारवरडे १, तुविये १, कौलगांव १, खाजनगुणदे १, 

याखेरीज तैनाती देसगतीस नामे :- तैनातीहोन २००, मोरजे मध्ये कितेवागा ४, मांदरेमधे सेता १०, बागा ४, पारसेमधे 
बागा ४, सेता ३, माडाची ३, सुपारी १, वजरेमधे सेत म्हादला १, हरकणे जकायत तो पेडणे १, पसारा वाइर्डोगर होन १०. 


२१० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


मंदिर हे पुरातन कोकणच्या सहा दैवतांपैकी एक! पंचगंगेच्या तीरावरील हे मंदिर कदंब राजांचे कुलदैवत 
होते. यादवांच्या काळात या मंदिराची अवस्था चांगली नव्हती. बुक्कदेवरायाने त्याचा जीर्णोद्धार केला. 
पोर्तुगिजांनी परत हे मंदिर उद्‌ध्वस्त करून टाकले. पोर्तुगीज खिश्चनांनी या मंदिरातील शिवलिंग एका 
विहिरीच्या काठाला बसविले होते. त्यावरून पाय देऊन पाणी ओढीत, 'ातग्रामच्या देसायाने ते काढून 
नेले आणि नारवे येथे त्याची पुन्हा प्रतिष्ठापना केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याचा जीर्णोद्धार 
केला. देवालयावर शिवाजी महाराजांनी एक शिलालेख कोरून घेतला. 
'शिवराज्याभिषेककल्पतरू' या निश्चलपुरीने लिहिलेल्या पोथीत नार्वे येथील सप्तकोटीश्‍्वराचा 
जीणोंद्धार श्रीशिवछत्रपतींनी केल्याचा उल्लेख आहे. 
श्रीसप्तकोटीश शके १५९० किलकाब्दे कार्तिक कृष्ण 
पंचम्या सोमे श्रीशिवराज्ञा देवालयस्य प्रारंभ: (१३.११.१६६४) 
नावे येथून वाहणाऱ्या नदीस पंचगंगा असे म्हणतात. तेथे दरवर्षी गोकुळअष्टमीस उत्सव व जत्रा 
भरते. पंचगंगेत लोक स्नानासाठी येतात. संभाजीराजे येथे स्नान करावयास येणार असल्याची बातमी 
१२ ऑगस्ट, १६८३ रोजी विजरईस समजली. विजरईने संभाजीराजांवर अचानक छापा घालून 
पकडण्याची तयारी केली. तथापि संभाजीराजांचा तीर्थक्षेत्रावर येण्याचा बेत रहित झाल्यामुळे विजरईचे 
संभाजीराजांना पकडण्याचे स्वप्न हवेत विरले! * 


चौलचा वेढा व रेवदंड्यावर हल्ला 
चौल किंवा चेऊल हे हल्लीचे रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्‍यात असून रेवदंडा हा त्याचा 
एक भाग आहे, वसई, चौल, रेवदंडा ही उत्तर कोकणातील ठाणी इ.स. १५८० पासून पोर्तुगिजांच्या 
ताब्यात होती. चोल रेवदंडा ही रोह्याच्या खाडीच्या काठास असून ही खाडी रोह्यापर्यंत आहे. तेथून पुढे 
कुंडलिका नदी खाडीस मिळते. चेऊल आणि रेवदंडा येथे बंदरावर कोट बांधून पोर्तुगिजांनी आपले 
मजबूत ठाणे निर्माण केले होते. चौलचा कोट उत्तरकाठावर होता. दक्षिणेस खाडीच्या काठावर 
असलेल्या कोर्लाईच्या डोंगरावर पोर्तुगिजांनी एक किल्ला बांधला होता. त्याला 'मोरुद चोल' (चोलची 
टेकडी) म्हणत असत. तेथे तटबंदी केली होती. तटबंदीजवळ चोथरा बांधून त्यावर तोफा ठेवण्यात 
आल्या होत्या. 
टॉमस्‌ निकल्स हा इंग्रज वकील मे, १६७३ मध्ये रायगडावर आला होता. तो तेथून ९ जून 
रोजी चौलला गेला. त्याने आपल्या रोजनिशीत चौल शहराचे वर्णन लिहिले आहे, ते असे- 
...अष्टमीला २? वाजता मी होडीने चोळला पोहोचलो. चालच्या सुभेदाराला भ्रेटलो (९ जून) 
मुसलमानांच्या घरात मी उतरल्याचे ऐकून त्याने माझ्याकारेता एक घर दिले. चोलचे शहर किंवा गढी 
वर्तुळाकार असून त्याला अर्धचंद्राकृती ९ बुरूज आहेत. तोफा थोड्याच आहेत, पण चांगल्या आहेत. 
शक्‍य त्या मर्यादेपर्यंत खंदक खणून सपुद्रापर्यंत बंदोबस्त केला आहे. 
इमारती चांगल्या आहेत. परंतु २/२ भाय पडका असून बाकीच्या भागत दर रस्त्याला युमारे 
एक दोन कुटुंबे अशा तर्‍हेची पातळ वस्ती आहे. येथे शहरात ६ बाहेर ४ व नदीकिनार्‍्याला १ अशी 
११ ख्रिस्ती देवळे आहेत. 
हेन्री ऑक्सिंडन हा इंग्रज वकील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकप्रसंगी उपस्थित 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २११९ 


होता. त्यावेळी चौलवरून रायगडावर गेल्याचे तो आपल्या १३ मे ते १३ जून, १६७४ च्या दैनंदिनीत 
लिहितो, 

'मे १३, किनाऱ्यावर पोर्तुगिजांच्या चौल शहरात गेलो. १४ तारखेला चौलात असताना दोन 
प्रहराचे तीन वाजता चिपळुणाहून शिवाजी रायरीला आल्याची खबर मिळाली. तेथून दोन मैलांवर 
असलेल्या वरचे चौल” या शिवाजीच्या शहरात गेलो. मोगलांच्या युद्धांनी उद्ध्वस्त होण्यापूर्वी हे 
दख्खनच्या व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र होते. ” 

चंप नावाच्या राजाच्या राजधानीत चाफ्याची झाडे होती म्हणून यास पूर्वी चंपावती म्हणत असत. 
सिमुल्ठा किंवा तिमुल्ठा अशा नावांनी चौलचा प्राचीन उल्लेख आढळतो. अरब आणि पारशी येथे काही 
दिवस होते. येथे लाखभर वस्ती असावी. अत्यंत विकसित असे हे शहर होते. दहाव्या शतकापर्यंत 
पश्‍चिम किनाऱ्यावरील ते महत्त्वाचे बंदर होते. 

इ.स. १५०५ मध्ये पोर्तुगीज येथे आले. इ.स. १५९८ गुजरातच्या सुलतानाने त्यांच्यावर स्वारी 
केली. इ.स. १६४० मध्ये शहाजीराजांनी चोल पोर्तुगिजांकडून अदिलशाहीत परत आणले. सध्या 
आसा नावाची तेथे मशीद आहे. संभाजीराजांनी तेथे कोट बांधला. 

कोर्लाई हे ठिकाण खाडीस लागून आहे. कुंडलिका खाडीच्या पलीकडे ९० मीटर उंचीच्या 
टेकडीवर दक्षिणोत्तर बांधलेला हा जलदुर्ग १००० मीटर लांब व ३० मीटर रुंदीचा आहे. तीनही 
बाजूंनी समुद्र आहे. खडकात धक्का बांधला आहे. तोंडाशी क्रूस असून तेथे तोफा लावीत असत. 
किल्ल्याच्या वरच्या चढणीस फोर्ताझरियाल म्हणतात. तर वरच्या बुरुजास मारगिरीचा बुरुज म्हणतात. 
सर्व बुरुजांना पोर्तुगीज माणसांची नावे आहेत. 

पेशवाईत चिमाजीआप्पाने हा किल्ला घेतला व ह्या बुरुजांची नावे बदलली. किल्ल्यावर पाणी 
साठवण्याचा मोठा होद आहे. आणि माद्रिद देऊस नावाचे पडिक अवस्थेतील चर्च आहे. किल्ल्याच्या 
दरवाज्यावरील सिंहाच्या प्रतिकृतीजवळ “येथे लढल्याशिवाय आत प्रवेश नाही', असे वाक्य आढळते. 
किल्ल्यावर उंचीच्या ठिकाणी एक गरुड असून येथे पोहचण्यापूर्वी “वरचा मार्ग पत्करावा लागेल,' हे 
वाक्‍य वाचावयास मिळते. कोर्लाई किल्ल्यावर हल्ली दीपगृह आहे. 

रेवदंडा कोट - रेवदंडा कोटास आगरकोट असे म्हणतात. निजामशाहीच्या काळात रेवदंडा हे 
गाव चौलचा एक भाग होता. पोर्तुगीजांनी तट बांधून ते व्यापाराचे स्वतंत्र ठाणे केले. कप्तान सोज याने 
इ.स. १५५८ साली हा किल्ला बांधावयास सुरुवात केली.'* 

रेवदंड्यासंबंधीची पौराणिक कथा अशी आहे की, श्रीकृष्णाचा थोरला भाऊ बलराम याची पत्नी 
रेवती हिला हे गाव आंदण देण्यात आले होते. धर्मराजाच्या अश्वमेघ यज्ञाचा घोडा येथील हंसध्वज 
राजाने पकडला तेव्हा अर्जुनाने त्याच्याशी युद्ध केले. 

किल्ल्याला ५ ते ६ कि. मि. ची कमानदार तटबंदी असून किल्ल्यात भुयारे आहेत. यांना 
६ तोंडे आहेत. इंग्लडचा पंतप्रधान चर्चिल याने ही भुयारे प्रसिद्धीस आणली. एका बुरुजावर इंग्रजी व 
मराठीत लिहिलेला शिलालेख आहे. त्यावर लिहिले आहे “या इमारतीस चौकोनीबुरुडा म्हणतात'. 

२२-२३ जुले, १६८३ रोजी मराठी सैन्याने पोर्तुगीजांच्या रेवदंड्याच्या कोटावर हल्ला केला. 
मराठ्यांचे २००० घोडदळ व ६०० पायदळ होते. संभाजीराजे स्वत: या मोहिमेचे नेतृत्व करीत होते. 


२९२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


जेधे शकावलीतील नोंद - 

शके १६०५ ज्येछ वद्य ११ संभाजीगजे स्वार होऊन राजापुरास गेले, फिरग्यांशीही बिपधाड 
केल्गर. रेवदंडियासी वेद्य घातला.'' (१० जुळे १६८२३) 

३१ जुले, १६८३ ला सुरतकर मुंबईकरांना कळवितात, 'संभाजीराजे व पोर्तुगीज यांचे वैर 
झाले आहे. आम्हांस समजले की, राजाने मोठ्या सैन्यानिशी चौलास वेढा घातला असून तो ते 
घेण्याच्या बेतात आहे. 

वसईला जनरल दोमानुयल लोवुदसिन्हैर हा होता. रेवदंडा, चील इत्यादी उत्तर गोव्याचा भाग हा 
त्याच्या अखत्यारीखाली होता. त्याच्याजवळ शिबंदी अगदी मर्यादित होती, आठ ऑगस्ट रोजी पहाटे 
गस्त बदलण्याच्या सुमारास हा वेढा मराठ्यांनी घातला. 

किल्ल्यावर अगदी थोडे सैनिक होते. मराठे शिड्या लावून तटावर येत असल्याचा सुगावा 
कॅप्टनला लागला. कॅप्टन दोम फ्रान्सिस्को द कास्त याने आपले सैन्यासह चपळाई करून शिड्या खाली 
ढकलून दिल्या. 

वसईच्या जनरलने जंजिऱ्याच्या सिद्दीकडून (याकूतखान) मदत मागविली. आपले सैन्य आणि 
सिद्दीने पाठविलेले ४००सैनिक रेवदंड्याला पोहोचले. वेढा चालूच होता. 

अचूक नेमवाजी करून अनेक मराठे मारले गेले. मराठ्यांचा हा हल्ला अपयशी ठरला. मराठे 
सैनिक परत फिरू लागले. तटावरच्या तोफा उडविण्याचा कॅप्टनने प्रयत्न केला. पाच मोठ्या तोफा 
होत्या. पण त्या निकामी ठरल्या. पहिला बार उडविताच त्याचे गाडे मोडून तोफा खाली पडल्या. 
दारूसुद्धा पंधरा वर्षांपूर्वीची जुनी होती. ती निकामी झाली होती. पोर्तुगीज राज्यात भ्रष्टाचार बोकाळला 
होता. फादर लोकांच्या भ्रष्टाचाराचा हा परिणाम होता." 

याच वेळी संभाजीराजांच्या सैन्याने कोरलाईच्या किल्ल्यावर हछा केला. मोरु द चौल (चौलची 
टेकडी) कोर्लाईच्या डोंगरावर हा किल्ला होता. आणि पायऱ्यांनी समुद्रापर्यंत तो जोडला होता. या 
किल्ल्यावर मराठे गुप्तपणे चढले. कॅप्टनला याची चाहूल लागली आणि त्याने तोफांचा मारा चालू 
ठेवला. काही लोक पकडले गेले. चोळच्या जवळ एक चर्च होते. त्यावर एक मनोरा होता. तेथून तोफा 
ठेऊन चौलवरील हल्ल्याचा प्रतिकार करण्यासाठी हिंदू व पोर्तुगीज सैनिक ठेवले होते. त्या चर्चमध्ये 
“डोमिगोगोस्त' नावाचा दरोडेखोर होता. त्याने आपल्या टोळीनिशी वेढा लढविला. 

मराठ्यांनी वसई येथील उभी पिके कापली. हे पारसिक गडावरील कॅप्टनला समजले. त्याने 
आपले पंचवीस सैनिक पाठविले. मराठ्यांनी पळ काढण्याचा बहाणा केला. आपल्या पाठीवर पोर्तुगीज 
सैनिक घेऊन आपल्या तळाजवळ जेथे आपले पाचशे सैनिक वसले होते तेथपर्यंत त्यांना आणले. 
पोर्तुगीज सैन्य पळू लागले. मराठ्यांनी त्यातील १९ लोकांना कापले. फक्त सहा लोक पारसिकच्या 
किल्ल्यात पोहोचले. चौलचा वेढा चालूच होता. त्यासंबंधीची माहिती २२ सप्टेंबरच्या मुंबईकरांच्या 
पत्रातून मिळते. 

संभाजीराजे यांनी आपल्या पेशव्याला (निळो मोरेश्वर) चौलच्या वेढ्यावर पाठविला आहे. हा 
पोर्तुगिजांचा किल्ला आपल्याजवळच आहे. पेशव्याजवळ ८,००० लोक आहेत. परंतु विशेष असे 
त्याच्या हातून घडले नाही. फक्त त्याने उत्तरेकडील मुलखाची जाळपोळ केली आहे. 

८ ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या पत्रातून मुंबईकर लिहितात, 'चौळला खंबीर वेढा घातला आहे. 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २१३ 


संभाजीराजांच्या सैन्याने जवळील एका टेकडीचा ताबा घेतला आहे. त्यावर ते मोठ्या तोफा चढवून 
चौलवर मारा करणार आहेत. सर्वांचा समज असा आहे की, तोफांचा मारा सुरू झाल्यावर कि्रा पाच 
दिवसांपेक्षा जास्त दिवस लढवला जाणार नाही.' 

चौलमधील लोक पळून जाऊ लागले. ४००० लोकांनी मुंबईत आश्रय घेतला. रस्ते बंद झाले. 
चौल संकटांनी पूर्ण वेढले गेले. कॅप्टनने गोव्याचे विजरईकडे मदतीची याचना केली. गोव्याच्या 
लष्करी आरमारी ताकदीसंबंधी यापूर्वी चर्चा केलीच आहे. तुटपुंजे बळ असलेले पोर्तुगीज चिवटपणाने 
झुंजत होते. काही इलाज चालेना, तेव्हा त्यांनी मोगल अधिकाऱ्याकडून मदत मागविण्यास सुरुवात 
केलीच होती. १३ ऑक्टोबर आणि २० नोव्हेंबर रोजी त्यांना पत्रे लिहून विनंती केली. त्याप्रमाणे सिद्दी 
याकूब याने ४०० सैनिक पाठविले. त्यातील ७० सैनिक बुडून मेले. वसईच्या तुटपुंज्या कुमकीवर सर्व 
भिस्त होती. याकुतखानाची गलबते कारंजा येथे राहिल्यामुळे मराठ्यांच्या आरमाराची वाट रोखली गेली. 
गोव्याच्या विजरईकडून काही कुमक येणार होती. पण मराठे बारदेश आणि साष्टीमध्ये धुमाकूळ घालीत 
होते. त्यामुळे एक गॅलेत्यात एक तोफ याशिवाय विजरई काहीच पाठवू शकला नाही. *' 

चौलच्या या वेढ्यात पोर्तुगीज हतबल झाले. अशा शोचनीय अवस्थेत मराठ्यांना अन्यत्र 

वळविण्यासाठी मराठ्यांच्या फोंडा किल्ल्यावर हल्ला करण्याचा विजरईचा विचार पक्का झाला. 

वसईचा वेढा चालू होताच. निळो मोरेश्वर पिंगळे यांच्याकडे त्यांचे नेतृत्व होते. त्यांनी उत्तर 

फिरंगाण जवळ जवळ उद्‌ध्वस्त केले. 

२८ नोव्हेंबर, १६८३ च्या पत्रातून मुंबईकर सुरतकरांना कळवितात - 

... चौल अगदी संकटात सापडले आहे. संभाजीराजांचे प्रीतीतील पेशवा याने चेंबूर, अमझोर, 

तळोजे, कोळव ही ठाणी घेतली." 

डिसेंबरचे अखेरीस माहीम, दंतोरा, सारगांव, सुपारा ही ठाणी मराठ्यांनी काबीज केली. सावजी 

हे गाव जाळले. कारंजावर उतरून तेथील टेकडी घेतली. तीवर एक चर्च होते. 

२८ जानेवारी, १६८४ ला केजूविनने आपल्या इंग्लंडच्या राजाला पत्र लिहून कळविले, 
९,,संभाजीराजांनी करंजा व एलेफंटा ही बेटे घेतली. खरोखरी ती मूळ इंग्लंडच्या 
मालकीची होती. जवळ जवळ चाळीस मैलांचा प्रदेश संभाजीराजांनी पादाक्रांत केला. 
तहाची बोलणी सुरू झाली. जवळ जवळ सहा महिने मराठे चोळवर लढत होते... १" 

फोंडा- मोहीम 
फिरंग्यांचा फोंड्याच्या वेठ्याचा विचार 


उत्तर फिरंगाण हे गोव्यापासून दूर असल्यामुळे आणि गोव्याचे संरक्षण ही बाब महत्त्वाची 
असल्यामुळे गोव्याचा विजरई तिकडे पुरेशी मदत पाठवू शकला नाही. चौलची लढाई थांबवणे गरजेचे 
असल्यामुळे मराठ्यांना फोंड्याकडे वळविण्यासाठी फोंड्यावर हल्ला करून मराठ्यांना काटशह देण्याचा 


संभाजीराजांचे कारकिर्दीतील गोव्याचे विजरई व गव्हर्नर - (हंगामी कमेटी) दोफ्रेई हि ब्रांदाव-आसेंबिस्पु, 
आंतानियु पाईस द सांदि - २४ जानेवारी, १६७८ ते १२ सप्टेंबर, १६८१ फ्रासिस्कु द कोंदी द (त) १२ डिसेंबर, 


१६८१ ते १३ डिसेंबर, १६८६, दों रुद्रीगु द कोस्त (त्र) १३ डिसेंबर, १६८६ ते २३ जून, १६९०, पोर्तुगालचा राजा - 
दुसरा दों पेठ १६६७ ते १७०६. 


२१४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


त्याचा विचार ठरला. याशिवाय त्यास आणखी काही कारणेसुद्धा होती, ती अशी - 

(१) पोर्तुगिजांचे अंमलातील गोवे (गोवे बेट, साष्टी, बारदेश) यांचे रक्षण करणे सोपे होण्यासाठी 
दक्षिण कोकणचा सर्व प्रदेश (बांद्यापासूनचा) परत मिळविणे. 

(२) संभाजीच्या जुलमामुळे कोकणातील जनतेस आपणावर पोर्तुगिजांची सत्ता असावी अशी इच्छा 
आहे, म्हणून तिला आपल्या अंमलाखाली आणणे. 

(३) कोकणचे उत्पन्न मोठे असल्यामुळे मोगलांनी तो प्रदेश जिंकण्यापूर्वी आपण तो घेणे. 

निकोलाय मनुची फोंड्याच्या मोहिमेची कारणे पुढीलप्रमाणे देतो - 

'गोव्याच्या नदीत अकबराच्या जहाज-बांधणीच्या निमित्ताने आपली माणसे गोव्यात उतरविण्याचा 
संभाजीचा बेत फसला. संभाजीने आता दुसरी युक्ती केली. त्याने पढवून ठेवलेले हेर गोव्याच्या 
व्हाईसरायकडे आले. मराठी राज्यातील फोंड्याचा किल्ला हा गोव्याहून अगदी जवळ आहे. तो किल्ला 
तुम्ही घेतला तर मुबलक खजिना तुमच्या हाती पडण्याची शक्‍यता आहे, अशी बातमी संभाजीने पढवून 
ठेवलेल्या हेरांकडून व्हाईसरायला मिळाली. संभाजीचा हेतू असा होता की, खजिना घेण्याच्या मोहाला 
बळी पडून व्हाईसरायने गोवे सोडून आपल्या सैन्यासहित फोंड्याच्या दिशेने चाल करावी. तोपर्यंत 
मराठ्यांनी पोर्तुगिजांच्या परतीचा मार्ग अडवून धरावा आणि त्या अवधीत गोवे घ्यावे. राजापुरच्या एका 
व्यापाऱ्याने मला ही हकीगत सांगितली, ती मी व्हाईसरायला सावधगिरीची सूचना देण्यासाठी सांगितली. 
संभाजी हा गोव्याच्या दिशेने सैन्य घेऊन येत होता. व्हाईसरायने लक्ष दिले नाही.' 

वरील गोष्टीत फारसे तथ्य नाही. सारांश चौलच्या वेढ्यामुळे फिरंगी त्रस्त झाले होते. तो उठविणे 
आणि पुढील गोव्यावरील आक्रमणाचा धोका टाळण्यासाठी विजरईने फोंडा मोहीम उघडली. 

संभाजीराजे गोव्यावर चाल करून येत असल्याच्या वार्ता गोव्यात धडकल्या. २७ ऑगस्ट, 
१६८३ विजरईने सर्व ख्रिस्ती धर्ममार्तंडांना कळविले की, “संभाजी मोठ्या सैन्यासह गोव्यावर चाल 
करून येत आहे तरी सर्वांनी त्याचे प्रतिकाराथ जरूर ती मदत करावी. शस्त्रागारातून शस्त्रे घेऊन 
नियोजित जागेवर हजर रहावे. सप्टेंबर महिन्यात सालसेट आणि बारदेश यांमधील नागरिकांनी संभाजीराजांच्या 
प्रदेशात लूटमार, जाळपोळ करावी, भांडण-तंटा, मारामारी न करता लुटालूट करता येईल तेवढी 
करावी असा आदेश दिला. त्याप्रमाणे लोकांनी प्रयत्न केला. एका रात्रीत हे काम करावयाचे होते. पण 
त्यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. 

पोर्तुगालहून काही मदतीची अपेक्षा होती. त्याप्रमाणे दोन गलबते आली. (सप्टेंबर, १६८३) 
परंतु त्यात १५० लोकसुद्धा नव्हते. पोर्तुगालमध्ये धर्मगुरू (फादर) लोकांचे प्राबल्य राज्यप्रशासनावर 
होते. 
सप्टेंबर-ऑक्टोबर, १६८३ विजरई कोंद दि आल्व्हर याने फोंड्याच्या वेढ्याची तयारी केली. 
लष्करी व नाविक दल - ६०० पगारी सैनिक, ३०० नाविक, सेवानिवृत्त झालेले ३०० सैनिक 
असे एकूण १२०० लोक. सालसेटचे २५०० कानडी, त्यातील २००० बंदुकची व ५०० कुदळी- 
टिकाववाले. सहा तोफा, एक अठराइंची, एक सोळाईंची, दोन बाराइंची दोन मैदानी व एक उखळी 
तोफ हे युद्धसाहित्य तयार होते. 

संभाजीराजेसुद्धा तयारीत होतेच. संभाजीराजांनी इंग्रजांकडे तोफांची आणि दारूगोळ्याची मागणी 
केली आणि करार केला. संभाजीराजे आपल्या १५,००० सैन्यानिशी फोंडागडाकडे कूच झाले. 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्चलनतेजस संभाजीराजा २१५ 
फोंडा कोट 


फोंडा कोट अतिशय मजबूत बांधणीचा, जाड आणि उंद भिंती असलेला असा भक्रम कोट 
होता. त्याच्याभोवती खंदक होता. अतिशय मजबूत आणि अभेद्य तटबंदी आणि वर्तुळाकार बुरुजांवर 
सहज मारा करणे शक्‍य नव्हते. 
फ्रान्सिस जेमिली कॅरेरी हा इटालियन प्रवासी आपल्या गोव्याच्या प्रवासवर्णनात फोंडा किल्ल्याच्या 
बाबतीत लिहितो, 
पळ. डोंगराच्या कुशीत लपलेली, चिखलाने लिंपलेली घरे पाहिली तसेच जमिनीवर असलेला 
हा किल्ला पाहिला. किल्ल्यावर एक सुभेदार व ४०० घोडेस्वार व पायदळ ठेवले आहे. त्यांच्याकडे जड 
बंदुका आहेत. पूर्वी या ठिकाणी उंचावर दुसरा किल्ला होता. परंतु गोव्याचा विजर्ई डी फ्रान्तिस द 
ताव्होरा याने १२ वर्षांपूर्वी १०, ००० माणसांनिशी अगदी अल्प वेळात वालुकामय प्रदेश बनविला व 
शिवाजीस आपली तटबंदी पाडण्यास सांगितले. त्यानंतर तो सालसेट व सेंटस्टीफन या बेटावर व 
गोव्याचे आसपास गेला व जाळपोळ केली व अनेक लोक कैद केले व किल्ला जमीनदोस्त केला. 
त्यानंतर फोंड्यापासून एक मैलावरील मोरोडोंगर नावाच्या टेकडीवर किल्ला बांधला. तेथे ३०० लोकांची 
शिबंदी ठेवली व दरमहा दरमहा २०० रुपये पगार देऊन किल्लेदार ठेवला व त्यांना किल्ल्याच्या बाहेर 
न जाण्याची आज्ञा दिली.” इ.स. १५३५ मध्ये हा किल्ला फार लहान होता. तेथे एक ठाणेदार राहात 
असे. त्याच्या सैन्यात ५०० शिपाई व २०-३० घोडे असत. इ.स. १५४७ मध्ये पोर्तुगीज गव्हर्नर दो 
ज्युआंव द कास्त्रु याने या किल्ल्यावर हल्ला केला व तो जाळून टाकला. पण तो पुन्हा आदिलशहाने 
बांधला. इ.स. १६५६ मध्ये गोव्याचा गव्हर्नर फ्रांसिस्कु बारेंतु याने स्वारी केली व किल्ला जमीनदोस्त 
केला. पण आदिलशहाने पुन्हा बांधून काढला. 
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १८ एप्रिल, १६७५ रोजी आदिलशहाचे अंमलाखालील फोंडा 
किल्ल्याला वेढा घातला होता. किल्लेदार महंमदखान हा होता. शिवाजीराजांशी तटस्थतेचा करार करून 
पिरंग्यांनी शिवाजी महाराजांशी दगलबाजी करून विजापुरकरांना मदत केली होती. १६ मे, १६७५ ला 
शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला घेतला. त्यामुळे अंत्रुज, अष्टागार, हमाडबासें, बाळी, चंद्रवाडी, काकोडे 
(आताचे फोंडे), सांगे, केपे व काणकोण हे महाल स्वराज्यात आले होते. त्याच वेळी शिवाजीराजांनी 
या किल्ल्याच्या दरवाजावर गणेशपट्टी बसविली होती.** (सध्या ती गोव्याच्या म्युझियम मध्ये आहे) 
फोंडा किल्ल्याचे आदिलशाही कारकिर्दीतील इ.स. १६५५ च्या सुमारास एका भिंतीच्या 
पडद्यावर काढलेले काढलेले चित्र व्हियेन येथील (<७०॥5॥ 5॥००1८5 ॥॥॥५८७॥) म्युझियममध्ये आहे." 
फोंड्याचे देसाई - 
दुलबा नाईक, लखू नाईक, विठोजी नाईक, विठोजी राम नाईक, 
फोंडा कोटाच्या सुभेदाराच्या अमलाखालील प्रदेश - 
अंतरुज, अष्टगार, हमाडबारशे, बाळळी, चंद्रवाडी व काकोडे 
फोंडा कोटातील शिबंदी - 
येथे ब्राँझच्या व लोखंडाच्या तोफा व किल्ल्याच्या आत ३०० व 
किल्ल्याच्या बाहेर ४०० माणसे होती. 


२१६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


फिरंगी- फौज फोंड्याकडे 

२७ ऑक्टोबर, १६८३ रोजी विजरई आगाशी येथे १२०६ पोर्तुगीज शिपाई २५०० 
साष्टीतील शिपाई आणि सहा तोफा यांसह पोहोचला, असे एक अहवालावरून समजते तर दुसऱ्या 
वृत्तांतावरून तीन हजार सैन्य, पंचवीस घोडेस्वार व चार तोफा असल्याचे समजते. विजरई 
२४ ऑक्टोबर, १६८३ रोजी दुर्भाट बंदरात आला. दुर्भाट हे मराठ्यांचे फोंडा महालातील महत्त्वाचे 
बंदर होते. तेथील मराठी अधिकारी दुलबा नाईक हा पोर्तुगिजांना फितूर झाला. संभाजीराजांचे ३०० 
पायदळ व सहा स्वार पोर्तुगीज सैन्यावर धावून गेले. पोर्तुगिजांच्या घोडदळाचा 'कॅप्टन दिओगोफोजिरा' 
याने मराठे सैन्याशी शर्थीने सामना दिला आणि मराठ्यांना पराभव पत्करावा लागला. दोन घोडे गमवावे 


लागले.“ 


फोंड्यावर हल्ला 

१ नोव्हेंबर, १६८३ रोजी विजरईचे सैन्य फोंड्याला पोहोचले. किल्ल्याच्या मुख्य दरवाजाच्या 
समोरील टेकडीवर त्यांनी तोफा जमा जमा केल्या. तीनच तोफा होत्या. त्यांतील एक तोफ ४० 
व्यासाची होती. तोफांचा मारा सुरू झाला. गडावरील मराठ्यांच्या तोफा नादुरुस्त झाल्या. एक तोफ 
बुरुजावरून खाली पडली. गडावरील चोकीवजा असलेली गढी कोसळली. मराठ्यांचे सहाशे सैनिक 
किल्ल्यात होते. त्यात येसाजी कंक व कृष्णाजी कंक हे होते. दोनशे लोक बाहेर रानात लपून बसले 


होते. 

तीन दिवस तोफांची सरबत्ती चालूच होती. पोर्तुगिजांना तटबंदी पाडण्यात यश येईना. शेवटी 
टेकडीवरून त्यांनी आपल्या तोफा हालविल्या आणि किल्ल्याच्या जवळच्या रस्त्याच्या तोंडाजवळ 
तोफा डागल्या. शेवटी तोफांच्या एकसारख्या माऱ्यामुळे माचीच्या बुरजाला भगदाड पडले. मराठ्यांकडून 
काहीच हालचाल दिसेना हे पाहून पोर्तुगीज सैनिकांना आनंद झाला. खंदकामध्ये केरकचरा, दगडधोंडे 
टाकून तो बुजविण्यासाठी कानडी सैन्य कामास लागले. गडाच्या दुसऱ्या बाजूकडून दोम रॉडिंगो द 
कोस्त हा हल्ला करीत होता. सैनिकांनी खंदक बुजवला आणि त्यातून भगदाडापर्यंत ते पोहोचले. 
गडाच्या आतून मराठ्यांकडून काहीच प्रतिकार दिसेना. मराठे आत दडून बसले होते. पोर्तुगीज 
सैनिकांनी भिंतीला शिड्या लावल्या. सैनिक आत फिरू लागले. दडून बसलेल्या मराठे सैनिकांनी 
जबरदस्त चढाई केली आणि पोर्तुगिजांचे आठ लोक ठार केले. सत्तावीस लोक जखमी केले. किल्ल्यात 
शिरण्याचा प्रयत्न ६०० बंदुकची आणि दोनशे शिपाई करीत होते, पण त्यांना माघारी फिरावे लागले. 

पाऊस पडत होता. तरीसुद्धा विजरईचे सैन्य लढत होते. ४ नोव्हेंबर, १६८३ सकाळी 
संभाजीराजांच्या दोनशे पायदळ आणि चार स्वारांच्या तुकड्या आल्या. त्यांचा पाठलाग पोर्तुगीज 
सैनिकांनी केला. ५० बंदुकची आणि घोडेस्वारांत लढाई झाली. चार घोडेस्वार पिस्तूल आणि बंदुकीच्या 
गोळ्यांनी ठार झाले. कॅप्टन दाम रॉद्रीगो द कास्ता याच्यावर एक _मराठा धावला. त्याच्या पाठीत 
तलवार घुसणार तोच त्याला फान्सिस्तोद आलविझ यो याने मध्ये पडून वाचविले. 

किल्ल्यात सहाशे बंदुकधारी मराठे सैनिक होते. दोनशे लोक किल्ल्याबाहेर टेहळणी करीत होते. 
किल्ल्यावर सतत पाच दिवस तोफांची सरबत्ती होऊनसुद्धा यश येईना. विजरई अतिशय निराश झाला. 
त्याला पाद्र्यांनी सावरले. “किल्ला पडल्यावाचून राहाणार नाही' असे सांगितले असता कॅप्टन दाम 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २१७ 
राद्रिगो द कास्त हा सुद्धा निराश झाला. मराठे अतिशय चिवटपणे लढत आहेत आणि त्यांना कुमक 
येत आहे, तेव्हा माघार घेणे इष्ट ठरेल असे त्याचे मत पडले. पण पाद्र्यांनी त्याचा सात्रा मानला नाही. 
तोफांचा मारा चालू राहिला. तोफांच्या मानाने गोळे लहान होते. ते कोठेही पडत. एक गोळा किल्ल्यात 
पडला. तो पाहाण्यासाठी काही मराठे गेले असता त्याचा स्फोट होऊन सत्तर मराठे सैनिक मेले. 

संभाजीराजे राजापुरहून गोव्यात उतरले. त्यांचे बरोबर आठशे घोडेस्वार आणि मोठे पायदळ ते 
घेऊन येत असल्याचे दिसते. तटाला शिड्या लावण्याचा पोर्तुगिजांचा बेत बारगळला. सहाशे घोडेस्वार 
व पायदळ दोन रांगांत राहून येत होते. गडाच्या मागच्या बाजूने घोडेस्वार जाऊ लागले. पोर्तुगीज 
सैन्याने काही प्रतिकार केला नाही. 

विजरई मराठ्यांच्या हद्दीत आल्यापासून पावसाने थेमान घातले होते. हवामान अतिशय थंड 
होते. वादळी हवा आणि गारठा इतका होता की, पोर्तुगीज सैनिक पार गारठले. झाडाझुडपांचा आधार 
घेण्यासदेखील फादर लोकांनी त्यांना मनाई केली. 

विजरईने माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. आपले मुख्य लोक जमा करून त्यांना आपला निर्णय 
सांगितला. मराठे खाडीच्या उताराची जागा ताब्यात घेतील आणि आपली वाट बंद होईल, तेव्हा त्वरित 
परतणे योग्य होईल हे जाणून माघार घेण्याचे ठरले. ही बातमी सैन्यात पसरली. सैन्य आनंदाने सैरावैरा 
धावू लागले. १० नोव्हेंबर, १६८३ रोजी कोंद दी आल्व्हर याने हा वेढा उठविला. सर्व लोक परतीच्या 
वाटेस लागले. किल्ल्यातील लोकांनी तोफांवर छापा घातला. तरीसुद्धा पोर्तुगीज सैनिकांनी त्या 
मराठ्यांना मिळू दिल्या नाहीत. वाटेत दारूगोळा नष्ट करून टाकला. या फोंड्याच्या किल्लेदाराने तीनशे 
फरदो(पोती) तांदूळ, दोनशे बेल आणि काही चीजवस्तू पळविल्या. 

मराठे सैन्याचा मारा चुकविण्यासाठी विजरईने आंबराईच्या बाजूने वळसा घालून आपले घोडेस्वार 
नेण्यास सांगितले. त्या वेळी संभाजीराजांचे घोडेस्वार नदीपार होत होते. 
दुर्भाटवर पोर्तुगीज सैन्याची दुरवस्था 

१३ नोव्हेंबर, १६८३ रोजी पोर्तुगीज सैन्य दुर्भाटला पोहोचले. त्या ठिकाणी एक टेकडी होती. 
ती टेकडी घेण्याचा विजरईने हुकूम दिला. सैनिक टेकडीवर चढू लागले. मराठे सैन्य दबा धरून बसले 
होते. मराठ्यांनी तेथे जोरदार हल्ला केला. मराठे चपळाईने आणि बेभान होऊन लढत होते. मराठे 
सैनिकांनी माघार घेण्याचा बहाणा केला आणि ते पळू लागले. पोर्तुगीज सैनिक त्यांचे पाठीमागे लागले. 
मराठे सैनिकांनी घोड्यांच्या पाठींवर झोपून व ढाली घेऊन बंदुकीचा आणि पिस्तुलांचा मारा चुकवीत 
पोर्तुगीज सैनिकांची त्रेधातिरपिट उडविली. बरेचसे सैनिक घोड्याच्या टापाखाली तुडवून मेले. जखमी 
झाले. घाईगर्दीत हे घोडे कोणत्या बाजूचे होते हेसुद्धा समजले नाही. मराठ्यांच्या नंग्या तलवारी आणि 
बंदुकांनी पोर्तुगिजांच्या मोठ्या तोटीच्या बंदुका आणि पिस्तुले यांना नमविले. पायदळाच्या तुकडा तील 
सर्व पोर्तुगीज सैनिक ठार झाले. 
येसाजी कंक व कृष्णाजी कंक यांची कामगिरी 

फोंड्याच्या लढाईत येसाजी कंक हा मराठा पायदळाचा सेनापती होता. येसाजी कंक हा 
स्वराज्य-निर्मितीचे कामातील शिवाजीराजांचा सहकारी. आग्य्याच्या भेटीच्या वेळी शिवाजी महाराजांबरोबर 
होता. दक्षिण-दिग्विजयाच्या वेळी येसाजी शिवाजी महाराजांबरोबर कर्नाटकमोहिमेत होता. शिवाजीरजांच्या 


२१८ ज्यलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहाये 


पायदळाचा पहिला सेनापत्ती नृर्येग होता. त्यानंतर शेवटपर्यंत पदाती नायक (पायदळाचा सेनापती) 
येसाजी कंक होता, त्याचा मुलगा कृष्णाजी कंक हा हजारांचा मनसबदार होता. तो फोंड्याचे लढाईत 
धारतीर्धी पडला व येसाजी कंक जखमी झाला. 

जेधे शकावलीतील नोद - 

'झके (६०५ रुधिरोदगारी संवत्सरे कार्तिक वद्य ७ संभाजीयजे हॅडियास (बांद्यास) गेळे 
गावीकर फिरंगी यांनी कोटास वेद्य धातला होता. त्यासी लढाई करून वेढा उठविला. तेथे येसाजी कंक 
ब्र त्याचा लेक कृष्णाजी कंक याने बुद्धाची शर्त केली. 

संभाजीराजांनी पुढे २३ जून, १६८५ मध्ये कृष्णाजीला बक्षिसाची मोईन करून दिली. त्यातील 


वृत्तांतात फोंड्याच्या लढाईचे चित्र उभे राहाते. 


प्त्रवतन कृष्णाजी कंक प्रदातीनायेक सेवक राज्यमंडल शके १२ क्रोधन नाम संवत्सरे आषाढ 
शुद्ध द्वितीया धोयवासरे मानिलेया वाप कृष्णाजी बिन येसाजी कंक यास हशयाची हजारी होती. त्यावरी 
फॉोडियाच्या कोटांत 'फिरॉगियांनीं लगट केला. तेव्हां राजश्री स्वामी राजापुरीहून स्वार होऊन फोंडियास 
गेले. ते वख्ती खा्डीवरी-गनिमासी गांठी घाळून झुंज बहुतच केले. ते वख्तीं जखया लागोन जर तुर 
जाला म्हणोन परात जावया आज्ञा दिली. घरास आलियावरी जखमा फुटोन मयत जाला. त्याचा लेक 
सानिल्या त्याचे नाव कृष्णजीच ठेविले आहे. तीन वरसाचा ग्रूल आहे. त्याचे नांवें युथा चालवावा आणि 
लोकांच्या जगावास चाहूजी कंक आहे, त्यास कारभारी करून ठेवावा म्हणोन येसाजी कंक यांनी विनंती 
केली. त्यावलन कृपालु होऊन कृष्णाजी कंक स्वागिकायविरी पडला याकरितां याच्या लेकास सुपा 
दिल्ग्र आणि लग्रेकांचा जगाव करावा; हमेशा चाकरीवरी आसिले पाहिजे म्हणोन चाहुजी कंक शंभर 
सावल्रियात होता. तो गाकुल पाहोन कारभार चालवावयासी दिला: वेतन दोघांस मिळोन करार केले. 


साठिना होन पादशाही निवल.- बेरीज ६०० 


येळूण सासे होन प॥ रास 

कृष्णाजी कंक याच्या पुत्राचे नाव कृष्णाजी कंक सुभाचा कारभार चालवाया हुजूर 

गेव्लिआहे. दिला: त्यास वेतन केलें. शालिचा 

त्याची पुभ्याची आसामी देखील पालखी होन 

चालवावी चाकरील्याख होय बि॥ा 

तोवरी घरबेठे देणें पालिना पादशाही होन ४०० 

होन पादशाही बेरीज २०० खास चाकर १४ येण 

वासि चाकराचा खासा जा १५० भोई १० येणा 

घरबेठी तेनाती द्यावी पोतदारी तीस होन ३० दिवाटिये २ ये॥/ 

मात्र धरावी नांव प्रदेशी सुभा २० अफ्तागिर्‍्या व नेजदार ना ॥ २ येण 
२०० 


चाहुजी २०० 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्यलनतेजस संभाजीराजा 


वाय 
६" ध्द 
न्न्त्ा वेटरच्या]! 7"णज्वकीचार्ा ठ "पणा यड /ॉ 
फपुतुपेवेश्‍कोधागमशकरफनाक कीत 
| तिये ) शण पती पय्याप्यळरणा वरे 
परक यापपाएळशारपवदीष्रतीस्यव्वाच 
'ोयाय्यणनिण्पीएीपीरण्रशडेण्करोजठे 
पतीक्षासाठलिफो0ीर १ गणदणीलीकिथ 
'णझामोगीघरळफस्ाला याप शीददणीपजाटा तफ ००४.) 
व द क क क त्र 
पनकष्यावा प्रमा त्कळलपा्यट 


| णू जयाठीळ फत ययाप्रणलभत्रायण७, यॉझियुम व्र 


पभ्रिषणयाठ्ती प्र८्णतपाऐ प्रस्नठणण्पच्णा/ 

र या 'चाप्रएमपार्र्दप 
पू उप्ळ र ववर उपण्ण्योक्ूप- 

पदाची कना प्रशवाय व्य टू पाया त्म्ह 

(अकर ळणीस्वाळ्ताीगरीविपतणाणयांव्ाठे 

"गठीफपाध्पपास्वातणख्यिगीबादेतराणरार 

पकवा धीट गेप्रीनपणण्यप्रीलाण्या त्री 
>. --६- 


कृष्णाजी कंक यांस फोंड्याच्या मोहिमेत कामी आल्यानंतर दिलेली बक्षिसाची मोईन. 
(भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे यांच्या सौजन्याने) 


२२० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


येणेप्रमाणे तैनाती केली असे. यासि वजावाट व दंडकग्रमाणें वजा करून उरलें वेतन घेत जाणें. 
चाहुजी कंकास चाकराची गोईन केली आहे. त्याची हजेरी पाहोन जगासु ॥ तील होन युजर देणे 
कृष्णाजी कंकास दोनीसे होन सालिना केली असेत. त्यास चाकराची रवेस नाही. खासा जातीस परबँठे 


द्यावे. पोतदारी रवेसी प्रमाणे धरीत जावी. 


(०9) 
तेरीख ३० रजब सु ॥ सीत समान 
बार सुरुसुद बार 
येसाजी कंक आणि कृष्णाजी कंकाचे सेवेचे कौतुक करून त्याचे उत्तराधिकाऱ्यांची सोय करून 
देण्याची संभाजीराजांची रीत त्यांच्या वडिलांच्या प्रमाणेच दिसून येते. 
दुर्भाटच्या टेकडीवरील लढाई चालूच होती. टेकडीवरील चकमक चालू असताना पास मुसलमान, 
निग्रो, सैनिक चालून आले. त्यामुळे पोर्तुगीज सैनिक वाचले. याच वेळी कोंद दी आल्व्हर हासुद्धा 
जखमी झाला. त्याला मराठ्यांनी पाहिले आणि त्यास भाला किंवा तलवारीने मारण्याचा प्रयत्न केला. 
पण त्यास फक्त जखम झाली. मनुची म्हणतो, 'विजरईस एका रजपूत सैनिकाने वार केला. त्याचे 
बरगडीस जखम झाली. विजरई दोन वेळां मराठ्यांच्या तावडीतून सुटला. सैनिक जीव घेऊन पळू 
लागले. काही सैनिकांनी नदीत उड्या टाकल्या. ज्यांना पोहायला येत नव्हते ते बुडू लागले. विजरईने 
आपल्या सैनिकांची भीतीने गाळण उडत असल्याचे पाहिले. काहीजण चिखलात लडबडले होते. 
काहीजण गळ्याइतक्या पाण्यात उभे होते. कोंद दी आल्व्हराला हे पाहून संताप आला. त्यांने त्यांना 
काठीने मारले. 
सैन्य संध्याकाळी पाण्यात उतरले ते दुसरे दिवशी सकाळी आठ वाजता बाहेर आले. बहुतेक 
लोक तर मारले गेले होते. फार थोडे लोक बचावले. विरजई साहेब कोंद दी आल्व्हर आणि जनरल सो 
रुद्रिगु द कोस्त हे दोघे नदी ओलांडून जीव मुठीत धरून कसेबसे तीरावर आले. 
१ १नोव्हेंबर, १६८३ रोजी दोघेही राजधानीत आले आणि आपले लाजिरवाणे तोंड दडवून 
जेसुइटांच्या मठात दडी मारून बसले. चार दिवस त्यांनी कोणासही तोंड दाखविले नाही." 
विजरई कोंद दी आल्व्हर भ्रमात होता को, संभाजीराजे आता रायगडला परत जातील तथापि 
त्यांनी आपला मोर्चा साष्टी आणि बारदेश प्रांतांकडे वळविला. संभाजीराजांनी फोंडागडाची झालेली 
पडझड पाहून डागडुजी न करता तेथील दगडमातीचा उपयोग करून नवीन किल्ला बांधला. त्याला 
'मर्दनगड' असे नाव दिले. या संबंधी कारवारकर सुरतकरांना २६ नोव्हेंबरच्या पत्रातून लिहितात, 
“संभाजीराजे व पोतुगीज यांचे युद्ध जोगत चालू आहे. येथून 'चार्लस्‌” जहाज 
गेल्यावर पोर्तुगिजांनी फोंड्याला निकराचा वेढा घातला. दहा दिवसांत तटास तान 
ठिकाणी धगदाडे पाडली. एक-दोन दिवसांत पोरुगिजांनी किल्ला धेतला असता पण 
संभाजीराजांच्या सैन्याच्या चार्लीगुळे सर्व फिसकटले. पोठींगेजांनी आपल्या दारूगोळ्यासह 
माषार घेतली. व्हाईसराय स्वत:च या स्वारीत होता. त्याने शॉर्य व कौशल्य दाखविले. 
त्यानंतर थोड्याच दिवसांत संभाजीराजाने फोंडाकोट मोडून जवळच नवीन बांधला 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २२९ 


असे सांगण्यात येते की, ज्या गडाचे नुकसान करण्यास शिवाजीराजास बरेच महिने 
लागले त्याचे पोर्ठुगिजांनी थोड्याच दिवसांत नुकसान केले..... तेव्हा अधिक मजबूत 
गड बांधला जात आहे." 
सुरतकर कारवारकरांना १७ डिसेंबर, १६८३ ला कळवितात, 
९... आम्हाला खात्री आहे का, फोंड्यावर जो पोतुगिजांचा संपूर्णत: पराभव झाला 
आहे, त्यामुळे त्यांच्या चढेलपणाचा पारा पुष्कळच खाली आला आहे. उत्तरेकडील 
त्यांची धूळधाण उडाल्यामुळे त्यांची शॉर्याची धमेंड आणि कूर नाठाळ मनोवृत्ती 
पुष्कळच सुधारेल. राजांशी संघर्ष करताना मनुष्य व संपत्तिबलाचा त्यांनी विचार केला 
नाही. उतावळेपणाच्या परिणामाची जाणीव त्यांना झाली आहे आणि त्यांची मस्ती 
पूर्णपणे जिरली आहे. संभाजीराजांसारख्या सामर्थ्यवान (2027) राजाला तोंड देणे 
काही सोपे काम नव्हते.” 
संभाजीराजांनी (कवी कलशाने) 'हजरत पीर अबदुल्लाखानाच्या' फोंडा कोटातील दर्ग्यास फोंड्याच्या 
विजयाबद्दल नवस केला होता. तो सफल झाल्यामुळे त्यास वतनपत्र दिले. 
धर्माजी नागनाथ सुभेदार, फोंडे 
प्रति - कवी कलश 
अखंडीत लक्ष्मीअलंकृत राजमान्य 
धर्माजी नागनाथ सरसुभेदार स्नेहपूर्वक कवी कलश आरशरविदिसु॥ 
सन अरबा समानीन व आलफ हाजरत पीर अब्दुलाखान कोट फोंडा बहुत जागृत 
स्थळ. फिरागियांसी गनीमाई करून कोटास वेढा घातला. कोट बहुत जेर केला. तेव्हा 
कोटमजकुराचा हवालदार व सरनाबत व सबनिविस व नाईकवाडी लोकी प्रार्थना 
केली. गनिमाचा पराभव करणे राजश्री छत्रपतीस्वामींची स्वारी कोट मजकुरी होऊन 
फिरंगी गनीम मारून काहाडले.... छत्रपतीस्वामींनी विनंती केली. तेणेप्रमाणे राजश्री 
स्वामी जय आले फत्ते जाहली ऐसी पीराची करामती म्हणोन धर्पादाये देवीला दरसाल 
नव होन ५० रास उदफूल़ दिवादेखिल उरुस एकूण नव होन २७ मुजावर नफर 
सालीना होन नव २४ येनेप्रमाणे सुभे मजकुरे ऐवज देवीला "" 
फोंड्याचे युद्ध शांत झाले तरी मराठ्यांचा चोलला वेढा चालूच होता. निळोपंत पेशवे ते लढवीत 
होते. उत्तर फिरंगाणात दमण, वसईपर्यंत मराठे सरकले होते. संभाजीराजा आता पन्हाळ्यास परत 
जाईल अशी पोर्तुगिजांची समजूत होती. पण तसे घडले नाही. संभाजीराजांनी गोव्यात चढाई चालूच 
ठेवली. 
जुने-बेट (सांत इस्तेव्हांव) - वर हल्ला 
जुन्या गोव्याच्या उत्तरेस मांडवी नदीचे दोन फाटे आहेत. ते या बेटाच्या दोन्ही बाजूंनी पुढे 
जातात. जुन्या बेटाच्या पश्चिमेस दिवाड आणि क्षेत्र नारवे ही ठिकाणे आहेत. उत्तरेस 'मये' हे बेट आहे. 
जुन्या गोव्यातून किंवा नारवे येथून हल्ली लाँचने ये-जा करता येते. ओहोटीचे वेळी पायी जाता येते. 
पायवाटेच्या संरक्षणार्थ (गोव्याच्या संरक्षणार्थ) जुवे बेटावर सांत इस्तेव्हाव नावाचा किल्ला पोर्तुगिजांनी 


२२२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


बांधला होता. संरक्षणाचे दृष्टीनेच त्याचे तट उंच आणि मजबूत बांधणीचे केले होते. अनेक वर्षांपूर्वी 
गोवे पोर्तुगिजांच्या ताब्यात आले. ती तारीख २५ नोव्हेंबर ही होती. या विजयाच्या स्मरणार्थ सेंट 
कॅथेरिन नावाचे एक लहानसे चर्च बांधले होते.** 
२४ नोव्हेंबर, १६८३ रोजी मराठ्यांच्या ४० लोकांच्या तुकडीने रात्री जुवे बेटात प्रवेश केला. 
तटबंदी बरीच उंच असल्यामुळे शिड्या लावून प्रवेश करावा लागला. किल्ल्यात अजिबात शिबंदी 
नव्हती. एक म्हातारा किल्लेदार होता. एक तोफखानेवाला होता. मराठ्यांनी त्यांना ठार केले आणि 
दुसऱ्या बाजूस असलेल्या आपल्या लोकांना इशारा देण्यासाठी तोफांचे आवाज केले. ते आवाज 
गोव्यातील लोकांस ऐकू गेले. आणि लोक खडबडून उठले. गोवे शहरात लोकांना घंटा वाजवून जागे 
करण्यात आले. ह्या वेळी मांडवी नदीस भरती येत होती. पाद्री लोकांनी शस्त्रे गोळा केली आणि 
शहराच्या तटाकडे पळत सुटले. विजरई कोंद दी आल्व्हरने धावजी गावाजवळ येऊन शत्रू त्या बाजूने 
येईल म्हणून वाट पाहात तेथे रात्र काढली. २५ नोव्हेंबर रोजी विजरई ४०० लोकांना घेऊन जुवे बेटात 
आला. 'तोफा येईपर्यंत थांबावे. पुढे जाऊ नये.' असे काही लोक सांगत होते. पण विजरईने ते मानले 
नाही. तो टेकडी चढावयास लागला. किल्ल्यावर पोहोचेपर्यंत ३०० लोक राहिले. जोराचा मारा दिला. 
मराठे पळून गेले. दुसऱ्या तुकडीचे ३०० घोडेस्वार किल्ल्यावर आले आणि पोर्तुगीज सैन्यावर तुटून 
पडले. विजरईने आपल्या लोकांस माघार घेण्यास सांगितल्यावर सैनिक सैरावैरा पळू लागले. शिपाई 
डोंगराकडून थेट नदीतीराकडे धावत सुटले. विजरई काकुळतीस आला. अगदी साश्रु नयनाने त्याने 
लोकांना विनविण्या करून रोखण्याचा प्रयत्न केला. पण लोक अतिशय घाबरले होते. विजरई परत 
फिरला. मराठ्यांच्या चार घोडेस्वारांनी पाठलाग केला. त्या चार घोडेस्वारांच्या तडाख्यातून तो वाचला. 
फक्त जखम झाली. एका कॅप्टनने त्याला या भीषण प्रसंगातून वाचविले. पोर्तुगीज सैन्यावर तटबंदीवरून 
अणकुचीदार दगडांनी मराठ्यांनी वर्षाव केला. त्यामुळे अनेक लोकांची डोकी फुटली. रक्‍तबंबाळ 
अवस्थेत सैनिक पळू लागले. सगळीकडे आकांत झाला. दीडशेपेक्षा अधिक लोक मेले. जे जगले ते 
सर्व जखमी अवस्थेत घरी पोहोचले. विजरईच्या दंडात गोळी लागली होती. दोम द रोद्रीगो कास्ताच्या 
तोंडावर गोळी लागली होती. दोघेही रक्‍तबंबाळ झाले होते. ४० लोकांच्या मदतीने त्यांचा प्रतिकार 
चालू होता. शेवटी दोन वाजता विजरई खाडीवर पोहोचला. घोडे मराठ्यांनी घेतले. 
भरतीमुळे नदी तुडुंब भरली. सगळीकडे पाण्याचा फुगवटा वाढला. पायी जाणे अशक्य झाले. 
विजरई कोंद दी आल्व्हर आणि कॅप्टन दोम द रोड़ीगो कास्ता छातीभर पाण्यात उतरले आणि मचव्यात 
घुसले व पळाले. ज्यांना नावा मिळाल्या नाहीत ते चिखलात अडकले. त्यांना मराठ्यांनी ठार केले. 
नदीला लागून असलेल्या शेतांचे बांध फोडल्यामुळे नदीचे पाणी पसरले आणि पात्र रुंद झाले. 
सगळीकडे पाणीच पाणी झाल्यामुळे बरेच पोर्तुगीज सैनिक बुडून मेले. संभाजीराजे स्वत: या मोहिमेचे 
नेतृत्व करीत होते. मराठे आता नदीतून कापाकापी करीत जाण्याच्या विचारात होते. नदीच्या पलीकडील 
लोक ही लढाई पाहत होते. संभाजीराजांनी आवेशाचे भरात आपला घोडा पाण्यात घातला. पण 
भरतीमुळे पाण्याचा वेगही फार होता. त्यामुळे घोडा पहुणीस लागला. खंडो बल्लाळ याने स्वत:च्या 
जिवाची पर्वा न करता पाण्यात उडी टाकली आणि संभाजीराजांचा घोडा तीरावव आणला असे 
म्हणतात. “* 
'ते दिवशी गोवे घ्यावयाचे, परंतु फिरांगियांचे दैव सगुद्राने रक्षिले.“ 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २२३ 


संभाजीराजांनी खंडोबल्लाळचा उचित सन्मान केला, त्यास बक्षिस दिले, असा मल्हार रामराव 
चिटणीस बखरीत या बाबतीत उल्लेख आढळतो. 

परर फिरंगी सोडिला. लोक फार मारिले असता पळून गोव्याचे किल्ल्यांत गेले. महाराजांनी 
तरवार मारिली. शिपायगिरी केली. गोवेकर सावध झाले. पाणी चढलें तेव्हां माघारे फिरले. तो खासा 
घोडियावरून जिनास पाणी लागेतों घोडा घातला. त्याज बरोबर घोडा पहुणीस लागला. खंडोबल्राळ 
यांनी उडी टाळून महाराजांचा घोडा धरून पोहून बाहेर निघाले. ते समयीं बहुत संतोष होऊन पोटाशी 
धरिले, आणि बोलिले जें, तुझे वडील निरपराध ठुच्यांचे सांगण्यावरून विचार न करितां मारिले 
असतां आज चाकरीची शर्त केली! तुझी चिटणिशी महाराजांनीं वंशपरंपरे करून दिला, निसबतीचे धंदे 
कारखानिश्या जमानिशा ते बहाल आहेत. केलासवासी शिवाजी महाराज तुमचे वडिलांवर प्रीती वशिस 
ठेऊन करीत होते ते पाहिले आहे. त्याहून अधिक तुम्हावर प्रीती विक्षास ठेऊन चालवीन: कुली खरे/” 
ऐसे नावाजून (आमचे वंशींचा असेल तो परंपरेनें तिन्ही धंदे चालवील, ” ऐसें पुन" आक्षासन देऊन घोडा 
बक्षिस दिला. खासा उतार पोशाख व मोत्यांची कंठी व तुरा दिला. स्वारी माघारी आलियावारि पालखी 
बहुमान देऊन ग्रोरव करून मुतालिक लिहिणार बोलावून, 'त्यांचे आज्ञेंत सांगतील तसें चालाकें. तेरीख 
पत्रें यांचें सांगण्याखेरीज लेहूं नये.” ऐसें सांगितलें. वरकड लोकही बराबरचे यांणी कामेकाजें केली, 
तरवारा मारिल्या व पाण्यांत उड्या टाकिल्या, त्यांस बक्षिसे दिल्ही. तेनातीही वाढविल्या. महाराज 
संगमेश्वरींच राहाते जाले. 

गोव्याच्या व्हाइसरायने पोर्तुगालला राजाकडे पाठविलेल्या रिपोर्टात २५ जानेवारी, १६८४- 
मध्ये गोव्याच्या संभाजीराजांचा घोडा मांडवी नदीत पोहणीस लागला वगेरेचा उल्लेख नाही. मराठ्यांच्या 
तीव्र हल्ल्यामुळे पोर्तुगीज सैन्य सैरावैर पळू लागले व सैन्याने पाठ फिरविली एवढाच उल्लेख आहे."* 

मनुचीने या लढाईची माहिती दिली आहे ती अशी- इ.स. १६८३ च्या पंचवीस नोव्हेंबरच्या 
रात्री दहा वाजता संभाजीने ओहोटीच्या वेळी आपले चार हजार सैन्य पाठवून सेंटोएस्टेव्होचा किल्ला 
ताब्यात घेतला. संभाजीचे सैन्य किल्ल्यात घुसले आणि त्यांनी किल्ल्यातील सर्व शिबंदीची कत्तल 
केली. संभाजीच्या सैन्याची मुळीच हानी झाली नाही. किल्ला ताब्यात आला याचा इशारा म्हणून 
संभाजीच्या सैनिकांनी अनेक गोळे सोडले. त्या वेळी गोव्यात विलक्षण गोंधळ उडाला. 

दुसऱ्या दिवशी व्हाइसरॉयने किल्ला परत घेण्याचा प्रयत्न केला. पण डॉम डिकोस्टा याच्या मर्जीस 
ही गोष्ट आली नाही. त्याचा सल्ला असा की, पुलाच्या टोकापाशी दोन तोफा उभ्या कराव्या आणि 
सेंटोएस्टेव्हीच्या किल्ल्यातून मराठे बाहेर येऊ पाहात असतील त्यांना रोखून धरावे. याशिवाय गोव्याच्या 
भोवती लहान लहान नावांची सारखी गस्त चालू ठेवावी. आणि मराठ्यांनी गोवे घेण्याचा प्रयत्न केल्यास 
तो हाणून पाडावा. 

डॉम रॉडिंग्जचा सल्ला अमलात आणणे सहजशक्य होते. अशा नाकेबंदीने एस्टेव्होच्या किल्ल्यात 
असलेल्या मराठा सैनिकांना शरण येणे भाग पडले असते. पण व्हाइसरॉयचा स्वत:च्या निर्णयावर 
विश्वास होता. त्याने किल्ल्याकडे सैनिक पाठविण्याचे ठरविले. त्याने १५० सैनिकांची निवड केली. 
ज्याला यायचे असेल त्याने माझ्या मागे यावे असे तो मोठमोठ्याने ओरडू लागला. तो किल्ल्याच्या 
भिंतीपर्यंत गेला आणि तटाला वेढण्याचा त्याने प्रयत्न केला. या प्रयत्नात संभाजीच्या सैन्याची अनेक 
माणसे मारली. व्हाइसरॉय आणि डॉम रॉडिंगो हे आपल्या नावापर्यंत पोहोचले आणि पळून आले. 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


२२४ 


कोंद दि आल्व्हर 
(छत्रपती संभाजी महाराजांच्या कारकिर्दीतील गोव्याचा विजरई) 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २२५ 


नाहीतर इतरांप्रमाणे त्यांचीही कत्तल झाली असती. त्यांना परतण्यास हा वेळ मिळाला तरी कसा? तर 
त्याचे उत्तर असे की, माझा मित्र एक ऑगस्टियन पाद्री पेडोडी सिएरा याने व्हाईसरॉयवरील गंभीर 
संकट ओळखून पुलाला लागूनच काही माणसे गोळा केली होती. त्यांनी जवळच असलेला उसाचा 
मळा लुटला. प्रत्येकाने एक एक ऊस हातात धरला. त्यांच्यापैकी अगदी थोड्यांच्या जवळ बंदुकी 
होत्या. त्यांचे त्यांनी वायबार काढले. या लोकांना पाहून मराठ्यांना वाटले की, व्हाइसरॉयला मदत 
करण्यास आलेले पथक ते हेच. त्यांनी पाठलाग थांबविला. त्यामुळे व्हाईसरॉयला नावेत चढण्यास वेळ 
मिळाला. पण त्यांची अनेक माणसे चिखलात फसून राहिली; आणि मराठ्यांच्या बाणांस व बंदुकींस 
बळी पडली. इतर माणसे पाण्यात बुडून मेली. 
नावेत चढण्यापूवी व्हाईसराय आणि डॉम रॉडरीग्ज याने बंदुकीने आपले घोडे ठार मारले ते 
मराठ्यांच्या हाती पडू नयेत हा त्यांचा उद्देश होता. 
सँटोएस्टेव्होचे बेट संभाजीच्या ताब्यात राहिले. मराठे आता गोव्याला भिडल्यासारखे झाले. गोवे 
शहराला मराठ्यांमुळे अतिशय उपसर्ग होऊ लागला. शेवटी संभाजीकडे वकील पाठवून तह होऊ 
शकतो का हे पाहण्याचा प्रयत्न केला. मला दुसऱ्यांदा संभाजीकडे जावे लागले. मी संभाजीच्या 
छावणीजवळ पोहोचलो. तेथे मला एक हेर भेटला. तो त्यावेळी संभाजीच्या नोकरीत होता. त्याने मला 
ताजी आणि खरीखुरी बातमी दिली. तो म्हणाला की, 'औरंगजेबाचा मोठा मुलगा शहाआलम याचे सैन्य 
अगदी जवळ येऊन ठेपले आहे.' ही बातमी ऐकून तहाच्या वाटाघाटी करण्याचा बेत मी टाकून 
दिला." 
मराठ्यांनी सांत इन्सव्हाव जिंकले. हाती काहीच लागले नाही. फक्त विजरईची फजिती झाली. 
गोवापण घेता आला नाही. किल्ला ताब्यात घेतल्यावर तेथील चर्च मराठ्यांनी जाळले. आत लेडी 
व्हर्जिनची मूर्ती होती. ती फोडली. जिथे जिथे चर्च दिसले ते फोडले. पोर्तुगिजांचा धर्मळळ मराठ्यांना 
माहीत होता. त्याचाच हा राग असावा. 
जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६०५ रुधिरोदगारी संवछरे मार्गशीर्ष मासी फिरांगियांचे कुंभार- 
जुवे घेतले. साष्टी बारदेश मारिला." 
जुवे व कुंभारजुवे ही बेटे एकमेकास लागूनच आहेत. त्यामुळे जुवे ऐवजी कुंभारजुवे असा उल्लेख 
शकावलीत आला असावा. 
विजरईने १६ डिसेंबर, १६८३ ला पोर्तुगालच्या राजास पत्र लिहून कळविले त्यात तो लिहितो- 
मी गोव्याला येऊन पोहोचल्यावर अवघ्या काहीच दिवसांत शत्रूने काहीसां इशवतेव्हांव (सेंट 
स्टिफन) ह्या बेटावर ह्मा चढविला. ती बातमी कळताच माझ्या हाताशी जे मूठभर लोक होते 
त्यांना घेऊन दुसर्‍या दिवशी मी शत्रूवर चाल करून गेलो. आम्ही ज्या निश्चयाने शत्रूवर हल्ला 
चढविला तो निश्‍चय पाहून शत्रू भ्याला व त्याने पळ काढण्यास सुरुवात केली. परंतु आमच्या 
सैनिकांच्या हातून जे वर्तन घडले ते अतिशय लाजिरवाणे होते. शत्रूचे एक लहानसे घोडदळ 
तेथे होते. ते घोडेस्वार पाहून आमच्या सैनिकांना ते आपणावर चालून येत असावे असे वाटले 
व त्यांनी शत्रूला पाठ दाखवून पळ काढण्यास सुरुवात केली. शत्रूची आमच्या सैन्याने एवढी 
दहशत घेतली की त्या भरात त्यांनी एकदम नदीत उड्या टाकल्या. काही सैनिक नदीत बुडून 
मेले. शेवटी ५० माणसांसह मी माघारी परतलो. शत्रूने आमचा पाठलाग केला, पण नंतर त्याने 


२२६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


तो नाद सोडून दिला. त्याच रात्री मी नदी ओलांडली व आमच्या उत्तरेकडील आरमारातील काही 
नौकांना सां इश्वेव्हाव बेटाकडे जाण्याचा हुकूम केला. त्या बुद्धनौकांच्या भीतीने म्हणा अथवा 
अन्य कोणत्याही जबरदस्त कारणामुळे म्हणा शत्रूने किळ्ला खाली करून पैलतीर गाठले... 
त्याला माघार घेण्याची एवढी घाई झाली की, त्याने केवळ आपला तोफखानाच नव्हेतर पुष्कळ 
सामान मागे टाकले.... त्याने वापरलेली हत्यारे नदीत सापडतात. दोन दिक्सांनी संभाजीने 
राजपुत्र अकबर आपल्याबरोबर असल्याचा बहाणा करून तहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी 
आमच्याकडे एक दूत पाठविला. परंतु त्या दूताने अधिकारपत्र आणले नव्हते म्हणून आम्ही 
त्याला अधिकृत दूत म्हणून मानण्यास नकार दिला. 
मोगल बादशहा संभाजीवर गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाही स्वारी करणार असल्याची वदंता आहे. त्याने 
जर चिकाटीने स्वारी केली तर त्याला संभाजीचा नाश करणे अशक्य होणार नाही. प्रत्‌ मोगल 
बादशहा हा स्वभावाने चंचल असल्याकारणे त्याच्यावर विश्‍वास ठेवावा असे वाटत नाही. 
संभाजीशी आम्हास पुन: तह करता येईल. परंतु मोगलांशी त्याचे जे युद्ध होणार आहे. त्या 
युद्धातून मोकळा झाल्यावर त्याने जर वचनभंग करून आमच्यावर स्वारी केला, तर पुढे काय 
करायचे म्हणून महाराज, माझी आपणाला विनंती आहे का, आपण ह्या राज्याच्या रक्षणाच्या 
प्रश्‍नाकडे गंभीरपणे बघावे. आम्हाला सन्य, शस्त्रे, दारूगोळा आणि कसलेले सेनापती तर 
पाहिजेच आहेत, पण त्याचबरोबर पैजयाचीही मदत हवी आहे. कारण ह्या राज्याचा जो महसूल 
मिळतो, तो खर्चालाच पुरत नाही. मग वुद्धाचा खर्च कसा भागवायचा2.... ** 
मराठ्यांनी जुवे बेट सोडले. 
अली आदिलशहा या विजापूरच्या बादशहाने मोठ्या सैन्यानिशी इ.स. १५७० मध्ये या बेटावर 
स्वारी करून हे बेट जिंकले होते. पोर्तुगिजांच्या आरमाराने त्यावेळी वेढा घालून बेटात घुसलेल्या 
आदिलशाही सैन्याचा धुव्वा उडविला होता. त्यामुळे या बेटास 'मृतांचे बेट' (11 1005 ॥॥०1(० ) असे 
पोर्तुगीज संबोधू लागले. ही गोष्ट मराठी सैन्यास समजल्यावर पोर्तुगीज आरमाराकडून आपली पण गत 
तशीच होईल असे वाटले आणि मराठ्यांनी जुवे बेट सोडले. मराठ्यांनी जाताना आपल्या बंदुका, 
सामान-सुमान किल्ल्यात टाकून दिले. पोर्तुगिजांनी मांडवी नदीच्या मुखावरील आग्वाद रेईस मागुस, 
काबु व मुरगांव ह्या किल्ल्यांच्या बंदोबस्तासाठी आरमार तयार ठेवले होते. वरील कारणामुळे मराठ्यांनी 
पळ काढला." 


सेंट झेविअरचा महोत्सव 

'सेंट झेविअरचा महोत्सव' कसा सुरू झाला यासंबंधीच्या एका पाद्र्याचे रिपोर्टमध्ये म्हटले 
आहे- 

'मराठ्यांपासून संरक्षण व्हावे म्हणून हताश झालेला विजरई कोंद दी आल्व्हर सेंट झेविअरच्या 
चर्चमध्ये गेला. त्याने झेविअरकडे करुणा भाकली. सर्वानी मशाली पेटवून तळषरात जाऊन सेंट 
झोविअरची पेटी उघडली. विजरईने आपला 'ाजदंड” व 'राजचिन्हे झोेविअरच्या पायाशी ठेवली. 
पोर्तुगालच्या राजाच्या वतीने स्वलिखित असा अर्ज झेविअरच्या कॉफिनमध्ये ठेवला. त्या अर्जात राजाचे 
नावाने प्रार्थना होती की, राजसूत्रे हाती घेऊन सेंट ,फ्रान्सिसनी गोव्याचे संरक्षण करावे. 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २२७ 


पिअर जोसेफ द ओलेंया हा फ्रेंच जेसुईट, इंग्रजीत 'माषांतरित झालेल्या आपल्या 1151019 ०1 
$॥८४१ & 01 ॥15 50९९25६३0, ८९ ९णत७९0०5 ०1 ॥ातठाछ या ग्रंथात म्हणतो, “इ.स. १६८३ साल 
अखेर म्हणजे नाताळच्या सुमारास गोवा शहर संभाजीच्या धोक्यापासून मुक्त झाले. व्हाईसरायची अशी 
भावना झाली की, प्रस्तुत संकट टळले ते आपला पराक्रम, धैर्य ह्यांमुळे नसून दैवी कृपेमुळे, 
विशेषकरून सेंट झेवियरने त्या शहराचे रक्षण केल्यामुळे. व्हाइसरायची त्याच्यावर भक्ती बसण्याचे 
कारण की तो लढाईत प्राणांतिक जखमी झाला असता ती जखम सेंट झेवियरच्या चबुतऱ्यासमोर बरी 
झाली होती. गोवा शहरावरील संकट टळलेले पाहून केवळ कृतज्ञता म्हणून व्हाइसरायने आपली 
राजचिन्हे सेंट झेवियरला अर्पण केली व यापुढे आपण झेवियरच्या वतीने राज्य करणार असे जाहीर 
केले.' 

हा विधी चालू असतानाच बातमी आली की 'शहाआलम मोठे सैन्य घेऊन पोर्तुगिजांच्या मदतीस 
येत आहे.' त्यामुळे ही कृपा सेंट झेविअरने केली आणि त्याने गोव्यास वाचविले तो आमचा रक्षणकर्ता 
(?8एणा $911)म्हणून समजले जाऊ लागले. गोवा शहरावर मराठ्यांच्या हल्ल्याच्या भीतीने पोर्तुगिजांनी 
आपली राजधानी मार्मागोव्याला हलविण्याचा निर्णय घेतला.** 


साष्टी आणि बारदेश 


गोव्यातील मध्य विभागात गोवा बेटाच्या म्हणजे तिसवाडीच्या उत्तरेला आणि दक्षिणेला बारदेश 
आणि साष्टी प्रदेशात १५० गावे होती. संभाजीराजांनी आपल्या सैन्यास रिकामे न ठेवता गोव्यातच 
आणखी काही लूट मिळविण्याचे दृष्टीने वापरावे असे ठरविले. ११ डिसेंबर, १६८३ या दिवशी साष्टी 
आणि बारदेश या ठिकाणी सैन्य पाठवून एकाच वेळी हल्ले सुरू केले. 

साष्ट (साष्टी)- साठ गावाच्या या परगण्यात 'मडगांव' हे मोठे गाव आहे. त्यातच राशोल हा 
किल्ला असून “साल' ही नदी या विभागातूनच वाहते. लोटली, राये, कुंकोळी, दाबोळी ही ठिकाणे 
यातच येतात. पश्चिमेच्या टोकास मुरगावचा किल्ला आहे. गोवा, साष्टी, बारदेश या उपविभागात 'कॅप्टन' 
हा अधिकारी असे. 'मडगांव' येथे मोठे चर्च होते. ११ डिसेंबर, १६८३ रोजी मराठ्यांचे ३हजार 
पायदळ व १ हजार घोडदळ मडगांव येथे घुसले. मडगांवकरांनी चर्चमधून मराठ्यांशी मुकाबला केला. 
पाद्र्यांनी मराठ्यांपुढे शरणागती पत्करली. मराठ्यांनी चर्चमधून लोकांना जाण्यास परवानगी दिली. मात्र 
त्यांच्या सर्व चीजवस्तू लुटण्यात आल्या. मराठ्यांनी अतिशय अत्याचार केले. स्त्रियांना भ्रष्ट केले. 
एकेका स्त्रीचा ४-५ लोकांनी उपभोग घेतला. अनेक स्त्रियांनी विहिरीत उड्या टाकून जीव दिले. ज्या 
स्त्रियांनी बळजबरीस विरोध केला त्यांना ठार मारले. “शत्रूच्या स्त्रियांच्या अब्रूची कदर करणाऱ्या 
शिवाजीराजांच्या मृत्यूनंतर लगेचच स्त्रियांच्या अब्रूचे गोव्यात धिंडवडे निघावे ही गोष्ट खचितच 
लांछनास्पद घडली ! चर्च आणि त्यातील मूर्तीचा विध्वंस करण्यात आला. पुष्कळ स्त्री, पुरुष, मुले 
कैद केली आणि गुलाम म्हणून आपल्या शिपायांना आणि वेंगुर्ला येथील अरबांना आणि डच 
वखारवाल्यांना विकली. असोळणे हे खेडे जेजुइट संघाच्या मालकीचे होते. अठरा हजार क्रुझादुशचे 
उत्प त्यांचे कडे होते. त्या गावात तटबंदी होती व ३०० बंदूकची त्याचे संरक्षणार्थ सज्ज होते. धर्मगुरू 
हा तेथील मुख्य असून तो मराठ्यांना बघताच पळून गेला. कुंकळळीच्या लोकांनीही महसूल देण्याचे 
कबूल केले व असोळण्याच्या लोकांनी तसेच केले. 


२२८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


साष्टीतील रायतूर व मुरगांव हे किल्ले मराठ्यांच्या माऱ्यातून वाचले. 'पोर्तुगिजांची नामोनिशाणी 
आणि ख्रिस्ती लोक गोव्यात शिल्लक ठेवणार नाही, असे शत्रू म्हणतो,' असे विजरईने आपले 
१३डिसेंबर, १६८३ च्या रिपोर्टमध्ये नमूद केले आहे.** 
बारदेश- जिये, थिये, फोर्ट नोहु, शापोरा, आग्वाद, रेशमागुश हे किल्ले आणि म्हापसे हे मुख्य 
ठिकाण असलेला हा परगणा. 
प्रथम मराठ्यांनी ११ डिसेंबर, १६८३ रोजी थिये किल्ल्यावर हल्ला चढविला. १० दिवस लढाई 
चालू राहिली. किल्ल्याच्या बाहेर पाण्याची सोय होती. त्या ठिकाणी मराठ्यांनी मेलेली जनावरे टाकली 
आणि पाणी दूषित केले. असा प्रयोग अली आदिलशहाने इ.स. १५७० मधील गोव्याचे मोहिमेत केला 
होता. ज्या झऱ्यातून शहराला पाणी पुरवठा होत असे त्यात विष कालवले. (फोंड्याचा नाईकवडी 
रामजी नाईक याने पोर्तुगिजांना बातमी दिली. त्यामुळे त्यांच्यावर ही आपत्ती आली नाही.) 
दैनंदिन वस्तूंचा पुरवठा मराठ्यांनी बंद केला. त्यामुळे पोर्तुगिजांना माघार घेणे भाग पडले. चर्च 
पाडून टाकले. मूर्ती फोडल्या. बरेच लोक केद केले. ख्रिस्तोव्हो द सोझ हा बारदेशचा गव्हर्नर होता. सर्व 
किल्ल्यात मराठे सैन्य शिरले. चर्चमधील मालमत्ता लुटली. चारही किल्ल्यांतून १४० पाद्री फादर्स 
पकडले. त्यांच्या अंगावरील झगे काढून त्यांचे हात मागे बांधून त्यांची अपमानाने गावातून धिंड 
काढली. 
बारदेशमधील रेर्सस मागूस आणि आग्वाद हे किल्ले मराठ्यांच्या माऱ्यातून वाचले. बारदेशमधील 
किल्ल्यातून मराठ्यांना ४६ तोफा मिळाल्या. साष्ट आणि बारदेशमध्ये मराठ्यांचा धुमाकूळ २६ दिवस 
चालू होता. पोर्तुगीज हैराण झाले. आर्थिक नुकसान अपरिमित झाले. अन्रूच्या चिंधड्या झाल्या. धार्मिक 
स्थळांचा चक्काचूर झाला !"* 
कोंद दि आल्व्हर हताश झाला! गोव्याची राजधानी मुरगावला हलविण्याचे त्याने ठरविले. मराठे 
गोवे घेतील ही त्यास भीती वाटत होती. मुरगाव बंदरातून पळून जाता येणे शक्‍य होईल यासाठी त्याने 
राजधानीचे स्थळ मुरगावला हलविण्याचा आपला प्रस्ताव १० जानेवारी, १६८४ चे राज्य सल्लागार 
मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून घेतला." 
२५ जाने., १६८४ रोजी कोंद दि आल्व्हर याने पोर्तुगालच्या राजास पत्र लिहिले. त्यावरून या 
लढाईत पोतुगीजांची किती शोचनीय अवस्था झाली होती हे समजून येते. 
तो लिहितो, 
“आमच्या राज्याची अवस्था शोचनीय झाली आहे. मोगलांमुळे आमचे रक्षण झाले. 
त्यांनी हे राज्य घ्यावयाचे ठरविले तर आमची अवस्था वाईट होईल आणि मोगल 
निघून गेले तरी संभाजीराच्या स्वारीचा धोका पुन: आहेच. 
“आमच्या आरमारात माणसे नाहीत. विश्वासू अधिकारी नाहीत. किल्ले निरुपयोगी झाले 
आहेत. तंत्रज्ञांची, गोलंदाजांची आणि दारूगोळ्याची कमतरता आहे. द्रव्याची टंचाई 
तर पाचवीलाच पुजलेली आहे. हे राज्य आमच्या हातून निसटण्याची भीती आहे. *' 
शाहजादा अकबराकडून संभाजीचे सैन्य पळपुटे आहे हे विजरईला समजले होते त्यामुळे तो 
अशा श्रमात होता की, माझे कवायती सैन्य मराठ्यांना सहज पराभूत करील. त्यावेळी त्याचा एक वृद्ध 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २२९ 


व विद्वान चिटणीस दोतोर कोत याने एशिया पोर्तुगीज (लेखक प्रारीद द सोज) हा प्रंथ विजरईस देऊन 
त्यातील आदिलशाहाने गोवे शहरास पूर्वी दोन वेळा घातलेल्या वेढ्यांचे वर्णन वाचण्याबद्दल कळविले 
होते. विजरईने ते पुस्तक परत पाठविले. आणि म्हटले 'संभाजी जरी त्याच्या सर्व सैन्यासह गोव्यात 
आला तरी आपण गोव्याचे रक्षण करू." 

...शेवटी विजरईची रग जिरली. 

पराभव पत्करावा लागला. 


शहाआलम मुअज्जमची कोकण मोहीम 


१५ सप्टेंबर, १६८३ रोजी शाहजादा मुअज्जम याची, कोकण रामदरा मोहिमेसाठी व मराठ्यांचे 
पारिपत्य करण्यासाठी औरंगजेब बादशहाने नेमणूक केली. बादशहाने समारंभपूर्वक त्याचा सत्कार 
करून निरोप दिला. बादशहाचा आपणाजवळ पूर्ण विश्‍वास असून आता आपण मोगल साप्राज्याचे 
भावी वारसदार होणार याची त्याला खात्री होती आणि आता ही मोहीम यशस्वी करण्याचा त्याने दृढ 
निश्चय करून तो निघाला. 

बादशहाला गोव्याच्या विजरईचे पत्र मिळाले होते. राजपुत्र शहाआलमकरिता सुरतहून सामग्री 
घेऊन येणाऱ्या नोकांच्या ताफ्याला नदीतून पुढे जाण्यास वाट करून देण्याचे विजरईने आश्वासन दिले 
होते. विश्वासघाताने गोवा ताब्यात घेण्याचा बादशहाचा हुकूम होता. त्यामुळे संभाजीच्या राज्यावर 
आक्रमण करणे सोपे होते.** 


शहाआलम मुअज्जम, बादशहाबरोबर औरंगाबादहून अहमदनगरला आला व त्याने आपल्या 
मोहिमेची तयारी केली. 


शहाआलमची सेना व प्रवासाचा मार्ग 


शहाजाद्याबरोबर खालील सरदार देण्यात आले- तोफखान्याचा दरोगा-आतिशखान, लतीफखान 
दखनी उर्फ सफराजखान, बहलोलखानाचा भाऊ इखलासखान, नागोजी मराठा (हा नामांकित असून 
त्या प्रदेशाचा वाकबदार होता), ख्वाजामकारम, हा शहाजाद्याचा एकनिष्ठ सेवक होता. त्याला नुकतीच 
नऊशेची मनसब देण्यात आली होती व जाननिसारखान अशी पदवी देण्यात आली होती. तो शूर, 
धोरणी आणि पोक्त बुद्धीचा होता. सादतखान ऊर्फ महंमद मुरादखान तमाम दक्षिणचा वाकेनिगार 
होता.*' याशिवाय महादजी बजाजी नाईक निंबाळकर हापण होता.*' कोकणच्या मोहिमेवर शहाजादा 
मुअज्जम याच्या बरोबर बादशहाने त्याचा मुलगा महंमद मुईजुद्दीन दिला होता.*' तसेच त्याची पत्नी 
त्याच्याबरोबर होती.** 

शहाआलमच्या सैन्याची आकडेवारी पोर्तुगिजांच्या कडून समजते. ती अशी - ४० हजार 
घोडेस्वार, ६० हजार पायदळ, १९०० हत्ती व २०,००० उंट. शहाआलमची सेना २०,००० होती. 
त्यास वाटेत हसन अलिखान मिळाला व आणखी काही अधिकारी मिळाले असावेत त्यामुळे त्याची 
सेना ४५,००० च्या दरम्यान झाली असावी. मनुचीने ४५,००० हा आकडा दिला आहे. 

अशा तर्‍हेचे प्रचंड सेनादल, माहितगार अधिकारी, कसलेले सेनानी घेऊन शहाआलम कोकण- 
मोहिमेकरता १५ सप्टेंबला अहमदनगरहून निघाला. तो दोंड, अकलूज, पंढरपूर या मार्गावरून जाताना 


२३० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


पेडगांव पंढरपूर या दरम्यान भीमा नदीच्या काठावर त्याला हसनअलीखान मिळाला. पंढरपूर ते 
सांगोला-जत-तिकोटे-अथणी-बिदरी-येथे कृष्णा नदी त्याने ओलांडली तोरगड-मुरगोड-संपगांव-बेळगांव- 
रामघाट-डिचोली असा सुमारे ६०० किलोमीटरचा प्रवास त्याने १५ सप्टेंबर १६८३ रोजी सुरू केला. 


शहाआलमचा प्रवास, अडचणी युद्धप्रसंग 
शहाजादा मुअज्जम उर्फ शहाआलम अहमदनगरहून भीमा नदी ओलांडून विजापूरच्या मुलखातून 
चालला होता. हसनअलीखान भीमा नदीच्या काठावर आपल्या फौजेसह होता. तो त्याला मिळाला. 
शहाआलम ज्या भागातून चालला होता तो भाग दुष्काळी, कमी पावसाचा प्रदेश होता. वाटेत मराठ्यांचे 
सैन्याच्या चकमकी झाल्या. खाफीखान लिहितो, “वाटेत मराठ्यांच्या सैन्याने प्रतिकार केला. वाटा 
अवघड आणि असूंद होत्या. शहाजाद्याच्या आघाडीच्या फौजेशी मराठ्यांची युद्धे झाली. मोगलांचे 
अनेक लोक मारले गेले. मोगल फौज सापगावच्या किल्ल्यापाशी पोहोचली. किल्ल्याला वेढा देण्याचा 
हुकूम झाला. मोगल सरदारांनी उत्कृष्ट शोर्य दाखविले. जान निसारखान आणि इतर दोन तीन नामांकित 
सरदार यांना जखमा झाल्या. अल्पावधीत किल्ला फत्ते झाला.** 
याबद्दल बादशहाने अब्दुल फैयाजखानास तेथे किल्लेदार नेमले. महादजी निंबाळकर हा शहाजाद्याबरोबर 
होता. त्याचेबद्दल तक्रार केल्यामुळे त्याच्या मनसबीत बादशहाने कपात केली. याच सुमारास रहुलाखानाची 
विजापूरच्या आसपास अफजलपूर, इंडी, अक्कलकोट या भागात मराठ्यांच्या जानराव जाधवजी वगेरे 
लोकांशी चकमक झाली. १००० मराठे त्यात मेले. विजापूरकरांचे तीन हजार स्वार मराठ्यांच्या 
मदतीस आले होते. त्यांचा पराजय झाला. रहुललाखानाने औरंगजेबास कळविले.'** त्यामुळे रहु्ाखानाकडील 
काही सैन्य शहाआलमचे फौजेस मिळाले असावे. 
यानंतर शहाआलम बेळगाववरून रामदऱ्याच्या घाटाच्या तोंडाशी आला. या भागात 
घनदाट अरण्ये होती. त्याने नाइलाजाने घाटाच्या तोंडाशी चार मुक्काम केले. सैन्य आणि बुणगे यांना 
घाट ओलांडण्यास फार कष्ट पडले." 
त्या प्रदेशात खोल दऱ्या होत्या. तेथील हवा पाणी फौजेला मानवेना. मराठ्यांनी चहूकडून मारा 
केला. रसदेच्या सर्व वाटा बंद पडल्या. एकीकडे समुद्र आणि दुसरीकडे प्रचंड डोंगर. डोंगरांवर दाट 
झाडी होती. असंख्य सापांचा डोंगरातून सुळसुळाट होता. मराठ्यांनी सैन्याच्या आघाडीवर जाऊन 
फौजेसाठी लाकूडफाटा, घासदाणा आणण्याची व्यवस्था करणारी व शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणारी 
फौजेची तुकडी मारून काढली. त्यातून फारच थोडी माणसे अगर जनावरे सहीसलामत निसटली. 
माणसांना आणि जनावरांना खाण्यायोग्य धान्य आणि इतर जिन्नस, त्या भागातील कुळीथ आणि नारळ 
याशिवाय काही मिळाले नाही. ते खाल्ले तर काही जनावरांना व माणसांना विषबाधा झाली व ती मेली." 
रस्त्यात मराठी सैन्य गनिमी काव्याने लढत असल्याचे दिसून येते. शहाआलमने ज्या घाटाची 
निवड प्रवासासाठी केली त्यातच त्याची फसगत झाली. दुष्काळी मुलखात त्याला लूट मिळाली नाही. 
मराठ्यांचे किल्ले घेता आले नाहीत आणि कोकणातील नारळाच्या पाण्यावर आणि कुलिथावर त्याच्या 
सैन्यास कसा तरी तग धरावा लागला. डोंगर आणि दऱ्या, जंगली श्वापदे, सर्प यांच्या भीतीमुळे 
सैन्याचे अवसान गळाले. रामदरा कसातरी पार करून सैन्य कोकणात उतरले तोच - ज्या अकबराचा 
रस्ता बंद करण्याच्या हेतूने औरंगजेबाने शहाबुद्दीनखानाला पुण्याकडून कोकणाकडे रवाना केले होते 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २३१ 


आणि आता शहाजादा मुअज्जमला बेळगांव-रमदऱ्याकडून पाठविले होते. तोच अकबर अगदी समोर 
यावा हा विचित्र योग होता. ... शहाजादा मुअज्जम हा स्वतःची पथके घेऊन घाट उतरून कोकणात 
उतरला. तेथून तो पुढे दोन मजला पार करून गेला असेल नसेल तोच शहाजादा महंमद अकबर आणि 
संभाजी हे प्रचंड सैन्य घेऊन त्याच्यावर चालून आले. मोठे निकराचे युद्ध झाले. उभय पक्षांचे अनेक 
लोक ठार झाले. शेवटी गनिमांचा धीर सुटून रणांगणातून पळून गेले आणि रायरी व रायगड या 
किल्ल्यांचा आश्रय घेऊन राहिले. * 

१५ सप्टेंबर ते २८ डिसेंबर, १६८३ असा १२० दिवसांचा हा प्रवास करताना त्याने रस्त्यांत 
अनेक गांवे बेचिराख केली. रस्त्यात त्याला मराठ्यांशी लढावे लागले. फक्त संपगांव त्याने घेतले. 
संपगाव संपगड (तोरगड) घेतला असावा. हा किल्ला लढविण्यास थोडेच दिवस त्यास लागले. तेथे 
त्याला एक महिना थांबावे लागले असेल. शेवटी तो रामघाट ओलांडून कुडाळ, बांद्यावरून १५ 
जानेवारी, १६८४ रोजी डिचोलीस पोहोचला. 

शहाआलम कोकणात आल्याचे समजल्यामुळे संभाजीराजांनी पाठ फिरविली आणि तहाची 
बोलणी कवी कलशावर सोपवून ते माघारी फिरले. संभाजीराजे २३ डिसेंबर, १६८३ ला रायगडला 
पोहोचले. 

जेधे शकावलीतील नोंद - 

शके १६०१५ रुधिरोदगारी संवछरे पोष वद्य ५ शाहाआलम रामघाटें उतरोन कुडाल बदे (बांदे) 

जाळून घाटावरी फालगुण सुध पोर्णिसेस गेला. लस्कर फार मेले." 
शके १६०१५, पोष शुद्ध पौर्णिमा, राजे रायगडास गेले. कवी कलशास तेथे कुलयेखत्यार देऊन 
ठेविले. *' 

३१ डिसेंबर, १६८३ रोजी पोर्तुगिजांचे वकील तहासाठी संभाजीराजांकडे पाठविण्याचे ठरले." 

कुडाळ, बांदे हा भाग हिंदवी स्वराज्यात होता. कुडाळ बांदे येथे जाळपोळ करून मोगलांचे सैन्य 
कूच करीत बिचोली (डिचोली) मुक्कामी आले. तेथे मोगलांनी छावणी केली. डिचोली हे मोठे शहर 
असून तेथे इंग्रज, डच, फ्रेंच आणि पोर्तुगीज राहात असत. त्यांनी तेथे मोठमोठे वाडे बांधले होते. ते 
किल्ल्याप्रमाणे मजबूत असून त्यांनी आकर्षक अशा मोठ्या बागाही तयार केल्या असून त्यांतून विविध 
प्रकारची फळझाडे लावली होती. शहरातून कालवेही बांधण्यात आले होते. या शिवाय महत्त्वाची गोष्ट 
अशी की महंमद अकबर आणि संभाजी यांनीही तेथे मोठ्या हवेल्या बांधल्या होत्या. 

शाहजादा मुअज्जम याने महंमद अकबर आणि संभाजीराजे यांनी बांधलेल्या हवेल्या पाडून 
टाकल्या आणि बागा नष्ट केल्या. यानंतर कूच करीत तो गोव्याजवळ आला. गोव्याला पोहोचल्यावर 
रसदेचा फार तुटवडा झाल्यामुळे त्याच्या सैन्याचे हाल होऊ लागले. उपासमारीने लोकांचे प्राण कंठाशी 
आले. * 

महागाई इतकी वाढली की, कधी कधी दोन-तीन, चार-चार रुपये. देऊनही एक शेर गव्हाचे पीठ 
मिळेनासे झाले. फौजेतील माणसांपैकी जे मृत्यूच्या दाढेतून वाचले त्यांच्या शरीरात तर अर्धे प्राण 
शिल्लक राहिल्यासारखे झाले होते. एकाही सरदाराच्या तबेल्यात स्वारीयोग्य एकही घोडा राहिला नाही." 

१३ जानेवारी, १६८४ रोजी मोगलांचे सैन्य डिचोलीपासून अवघे तीन कोस दूर असल्याचे व 
१५ जानेवारीस डिचोलीस पोहोचल्याचे पोर्तुगीज कागदपत्रांत आढळते. १२ जानेवारी रोजी शहाआलमचा 


२३२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


दिवाण असदुल्ला याने विजरईस पत्र लिहून फोंड्याच्या दुलबा नाईक यास लष्करात पाठवून विनंती केली 
की, संभाजीने पोर्तुगिजांच्या प्रदेशावर स्वारी केली असता पोर्तुगीज त्याच्याशी शौर्याने लढले तरी 
शहाआलमकडे दृत्त पाठवून विजरईच्या काय अपेक्षा आहेत त्या कळवाव्या म्हणजे त्याप्रमाणे व्यवस्था 
करण्यात येईल. 

मोगल सैन्य १५ जानेवारीस डिचोलीस पोहोचल्यावर त्यांनी डिचोली शहराचा विध्वंस तर 
केलाच पण एक (गोवेकर बिशन दोमांतेऊस द कास्त याने बांधलेले) कॅथोलिक मंदिर उद्‌ध्वस्त केले. 
डिचोलीला किल्ला नव्हता. तेथील सुभेदाराच्या अखत्यारीतील भातग्राम, साखळी (सत्तर), मणेरी, बांदा, 
पेडणे हा प्रदेश होता. डिचोली शहर पेटवून देऊन मोगलसेना भातय़राम नारवे तीरावर आली. 
डिचोलीजवळील पिंपळगाव येथील राममंदिर मोगलांनी उद्‌ध्वस्त केले. नारवे क्षेत्रातील सप्तकोटीश्‍वर 
मंदिराससुद्धा उपद्रव केला व कुडाळ, सावंतवाडी, वेंगुर्ले येथेसुद्धा उपद्रव केला. 

मांडवी नदीच्या तोंडावर आग्वाद किल्ल्यासमोर औरंगजेबाचे आरमार (१२० तारवे) धान्यसामग्री 
घेऊन उभे राहिले. मोगलांची रसद सुरतेहून येत होती. ती नारवे येथे मांडवी नदीतून येऊ देण्यासाठी 
शहाआलमने विजरईस पत्र पाठवून परवानगी मागितली. विजरईने गोव्यास धोका पोहोचेल या भीतीने 
कायसू व (शापोरा) नदीतून रसदीची जहाजे आणण्यास परवानगी दिली. नदीच्या काठावरच्या तोफा 
त्याने अगोदरच हालविल्या होत्या. सुरतेहून आलेल्या मोगलांची तारवे कायसूवच्या बंदरात थांबली. तेथे 
धान्य उतरविण्यात आले. काही वेंगुलें बंदरात उतरविले." रसदेबरोबर मोगलांचा वकील पुन्हा एकदा 
गोव्यात आला होता. 

रसद-पुरवठा व्यवस्थित न झाल्यामुळे सैन्य हैराण झाले. तरीसुद्धा खैरतखान सिद्दी व याकूतखान 
सिद्दी यांना ही बातमी समजल्यावर त्यांनी धान्याने भरलेली जहाजे पाठविली.** सुरतेहून धान्याची 
जहाजे निघाली, याची बातमी लागताच मराठ्यांनी हल्ले करून ती लुटली. काही जहाजे लुटीतून वाचली. 
सैन्यातील प्रत्येक सरदारास ३०-४० पल्ल्यांपेक्षा अधिक धान्य पोहोचले नाही. शेवटी शहाजाद्याला 
बादशहाने परत बोलावून घेतले. तरी खाफीखान, भीमसेन सक्सेना, यांनी सैन्याचे अपरिमित हाल 
झाल्याचे लिहिले आहे. हे खरे मानण्यास हरकत नाही. कारण शहाआलमला ही मोहीम आटोपती घेऊन 
परत फिरावे लागले.“* निकोलाय मनुची मात्र रसदेचा मोगल छावणीत चांगला पुरवठा होता असे 
म्हणतो. पण ते योग्य वाटत नाही. 

२३ जानेवारी, १६८४ रोजी सायंकाळी विजरईने आपला वकील जुआंव आंतुनिस पोर्तुगाल 
यास पाठविले. शहाआलमचे सैन्य डिचोलीहून निघाले होते. 


शहाजादा परत फिरला 

शहाजादा शहाआलम मुअज्जमच्या सैन्याची वाताहात लागली आणि त्यास परत फिरावे लागले. 
परत फिरताना त्याने मराठ्यांच्या राज्यातील एक देऊळ आणि इमारती उद्‌ध्वस्त केल्या. 

सैन्याने पुढे कूच केले. रामघाटच्या डोंगरावर सैन्य चढले. चढण ३ मैलांची (सु. ५ कि.मी. ची) 
होती. मनुची म्हणतो, 'संगर्जीने मनात आणले असते तर मोगली सन्य सर्वच गारद झाले असते. फण 
त्याने तो प्रयत केला नाही. कारण लोकांचा बोलवा असा आहे की, त्याचे आणि शहाआलमचे आतून 
संगनमत झाले आहे. शहाआलमच्या सैन्यात रोणची भयंकर साथ पसरली. सात दिवसांच्या अवधीत 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २३३ 


सैन्यातील एक तृतीयांश माणसांना त्या रोगाची लागण झाली व ते लोक मेले. रोज पाचशे माणसे मरत 
होती. १/२३मोगल सैन्याचा या रोगाने फडशा पडला; 

या रोगाने नुसती माणसेच मेली नाहीत तर घोडे, हत्ती, उंट हेही मरण पावले. वातावरणही या 
रोगामुळे प्रदूषित झाले होते. रस्ता अतिशय अरुंद होता. त्यामुळे धान्याची आवक थांबली व धान्याच्या 
पुरवठ्याची यंत्रणाही कोसळून पडली. सैन्यातील शिपायांचे अतिशय हाल झाले. अनेकांचे स्वारीचे 
घोडे मेले. नवीन घोडे विकत घेण्यासाठी त्यांचेजवळ पैसा नव्हता. सौनिक पायी चालत होते, त्यामुळे 
अनेकजण उन्हामुळे मेले. 

घाटमाथ्यावर आल्यावर विजापूरच्या हद्दीतून सैन्य निघाले. मराठ्यांनी सारखी पाळत ठेऊन संधी 
मिळेल तेव्हा छावणीची लुटालूट केली. त्यांनी सामानसुमान व बाजारबुणगेही सोडले नाहीत." 

बादशहाकडे ही झालेली दुर्दशा शाहजादा मुअज्जमकडून समजली. बादशहाने २० एप्रिल, 
१६८४ रोजी रहुल्लाखान आणि शहाजादा यांच्यासाठी वीस हजार अश्रफ्या, शंभर घोडे, पाचशे उंट, 
पंचवीस खेचरे व इतर सरदारांसाठी हत्ती, घोडे, जवाहीर आणि खिल्लतीच्या वस्तू पाठविल्या” व 
ताज्या दमाची फौज घेऊन रहुल्लाखान मुअज्जमकडे रवाना झाला. बहादुरखान हासुद्धा बादशहाच्या 
हुकुमाप्रमाणे विजापूरजवळील ३५ मैलांवरील (सु. ५६ कि.मी. वरील) इंडी मुकामी थांबला. त्याने 
शहाजाद्याला लागणारा संरजाम दिला.“ 

जेधे शकावलीतील नोंद : शके १६०६ रक्‍ताक्षी संवछरे वेशाख मासीं शाहआलम विजापुरजवळ 
शेक्‍्स (2) म्हणून गांव आहे तेथें बेसला. “ 

अशा तर्‍हेने शहाआलमची ही मोहीम निष्फळ झाली. मनुचीने म्हटल्याप्रमाणे १/३ सैन्य गारद 
झाले. लोकांचे मनोधैर्य खचले. पैसा खर्च झाला. साध्य काही झाले नाही. कुडाळ, बांदे, डिचोली 
शिवाय काहीच हाती लागले नाही. फोंड्यापर्यंत तो जाऊ शकला नाही. पोर्तुगिजांशी तो भांडू शकला 
नाही ना मराठ्यांवर विजय ना पोर्तुगिजांवर विजय, अशा अवस्थेत अतिशय पश्चातापदग्ध अवस्थेत 
त्याला अहमदनगरला परतावे लागले. जमादिलावल महिन्याच्या १३ तारखेस म्हणजे १८मे, १६८४ 
रोजी शहाआलम कोकणाच्या मोहिमेवरून परत आला. त्याने बादशहाची गाठ घेतली. त्याला खिल्लतीची 
वस्रे, तीन लाख रुपयांचे अलंकार आणि नव्वद हजार रुपये रोख देण्यात आले. रहुल्लठाखान व 
मुन्वरखान यांना खिल्लतीची वस्त्रे देण्यात आली.“ 

शहाजाद्याने परतीचा प्रवाससुद्धा, ज्या मार्गाने तो गेला त्या मार्गानेच केला. रामघाटातून जाताना 
त्याच्या सेनेस त्रास झाला होता, मग त्याने परतीचा मार्ग का बदलला नाही ? 

वास्तविक या मोहिमेत शहाजाद्याची फजिती झाली होती. हवामान, पाऊस, डोंगरदऱ्या, रोगराई 
यांमुळे त्याचे १/३ सैन्य मेले, जनावरे मेली. अधान्याचा पुरवठा न झाल्यामुळे खाण्याचे हाल झाले. 
फक्त तो सहीसलामत परत आला. म्हणून बादशहाने त्याला नाउमेद न करता सत्कार केला. शहाआलमचा 
नियतीने पराभव केला होता हे बादशहाच्या धूर्त, सद्‌्सद्विवेकबुद्धीला पटले ! 


ऑर्लिन्स आपल्या प्रवासवर्णनात म्हणतो- गोवा अशा संकटात सापडला असताना अकस्मात एक प्रचंड सैन्य 
येताना दिसले..... ते सैन्य गोगलाचे होते. त्या मोठ्या सैन्याशी आपला निभाव लागणार नाही हे जाणून वुक्तीने 
संभाजीराजांचे सैन्य जंगलात गिषून गेले.... 


२३४ ज्वलज्ज्वलनत्तेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


फिरंग्यांशी तह 


जेधे शकावलीतील नोंद : शके १६०५, माघ सु. १ कवी कलश अकबरास घेऊन भीपगडच्या 
झाडीत गेले. फिरॉगयास साह्य केला. “' (दि. १७ जाने., १६८४) 

१३ जानेवारी, १६८४ रोजी मोगलांचे सैन्य डिचोलीपासून ६ मैलांचे (सु. १० कि.मी.च्या) 
अंतरावर होते. शहाआलमचा पोर्तुगिजांशी पत्रव्यवहार चालू होताच. १३ जानेवारी, १६८४ रोजी 
म्युनुएल साराव्हीाआ द अल्वुकेर्का (॥॥०॥॥९| 553018 010100९00९) हा पोर्तुगीज वकील राईस येथे 
पोहोचला आणि तेथून त्याने तहाची कलमे तयार करून ठेवली. शहाआलम १५ जानेवारीस डिचोलीस 
आल्यामुळे तहावर सह्या झाल्या नाहीत. अकबर डिचोलीहून 'भीमगडला गेला. २५ जानेवारी, १६८४ 
ते ४ फेत्रुवारी, १६८४ चे दरम्यान तह झाला असावा. 

तहाचे ठिकाण 'मीमगड हे असावे. हे फोंड्याजवळ आहे. भीमगडला मोगली सैन्याने वेढा 
घातला होता. भीमगड, डिचोलीपासून जवळ आहे. फोंड्याकडे मोगली सैन्य गेले नव्हते. सुरुवातीस 
भ्रीमगड तहाचे ठिकाण ठरले असावे व नंतर शहाआलमचे आगमनामुळे तह फोंडा (मर्दनगड) येथे 
झाला असावा. 

३ जानेवारी, १६८४ रोजी मराठ्यांनी आपले वकील धावजी येथे पाठविले व तहाची याचना 
केली. साराव्हाय हा निकोलाय मनुचीला वकील म्हणून बरोबर घेणार होता. पण तो आजारी पडल्यामुळे 
ते शक्‍य झाले नाही. संभाजीराजांचा दुभाषी हिंदू असल्यामुळे विजरईचा त्याच्यावर विश्‍वास नव्हता. 
संभाजीराजांना द्यावयाच्या नजराण्याची यादी तयार होती. ती अशी - 


सोन्याचे ३ नग - शहाजाद्यासाठी (त्याने बोलणी केल्यास) 

सोन्याचे ३ नग - संभाजीराजांसाठी, 

दुर्गादास यास - २ नग, पैकी १ सोन्याचा व दुसरा चहादाणी-संच 
संभाजीच्या सेक्रेरीस - २ नग, 


हे तर पाहिजेतच. गरज लागल्यास इतरांसाठी - १० चिनीमातीचे नग 
ही यादी पोर्तुगीज दप्तरात आहे. पण तीवर तारीख नाही. ही नोंद १६८३ ची असावी, असे 
पिसुरलेकर म्हणतात. 
शेवटी मनुची हा विजरईच्या इच्छेप्रमाणे वकील म्हणून गेला. संभाजीराजांचे वकील २८ 
नोंव्हेबर, १६८३ ला गोव्यात आले आणि साराव्हिया हा फोंड्यात गेला, अशा पोर्तुगीज दप्तरात नोंदी 
आहेत. भीमगड हे ठिकाण डिचोलीपासून अवघे ८ मैलांवर (सु. १० कि.मी.वरच) आहे. शहाआलम 
डिचोलीजवळ ६ मैलांवरच १३ जानेवारीस पोहोचला होता. 
त्यामुळे सदरचा तह २५ जानेवारी, १६८४ ते ४ फेब्रुवारी, १६८४ च्या दरम्यान फोंडा येथे 
झाला असावा. शहाआलमचे सैन्य फोंड्याच्या बाजूस शेवटपर्यंत पोहोचले नव्हते. 
तह पूर्ण होण्यापूर्वी लढाई थांबली होती आणि कैद्यांचीपण सुटका झाली होती. 
तहाची कलमे : 
(१) संभाजीने जिंकलेले व त्याच्या सुभेदारांनी जिंकलेले किल्ले व जिंकलेला सर्व मुलूख किल्लेकोटांसह 
तोफा दारूगोळ्यासह परत करावा. फिरंग्यांनी तसेच करावे. 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २३५ 


(२) परस्परांनी परस्परांचे कैदी सोडावे. ८ 

(३) वसई प्रांतातून संभाजीस गावखंडी मिळावी. दमणराज्यातून रामनगरप्रमाणे चौथ मिळावी. संभाजीने 
त्या प्रदेशाचे संरक्षण करावे. 

(४) जहाजे एकमेकांची परत करावी. 

(५) उभयतांच्या जहाजांच्या अनिर्बंध वाहतुकीस परवानगी द्यावी. मोगलांची गलबते, फिरंग्यांच्या 
तोफा असलेल्या किल्ल्यांसमोरून जाऊ लागली तर फिरंग्यांनी त्यांना मना करावे. तोफा नसतील 
तेथून त्यांना जाऊ द्यावे. 

(६) संभाजीने पोर्तुगीज मुलखाच्या सरहद्दीवर किल्ले बांधू नयेत. 

तहनाम्यावर कवी कलश, शहाजादा अकबर व अल्वुकर्की साराव्हिया यांच्या सह्या झाल्या 
संभाजीविरुद्ध फितूर झालेले देसाई लोक ह्यांना माफ करावे असे एक कलम घालण्यात आले. 

सदरचा तह कवी कलशाने केला होता. त्यास निळोपंत पेशव्यांची संमती नव्हती. पेशव्यांचे व 
कलशाचे संबंध चांगले नसल्याचे एका पोर्तुगीज सरदाराने लिहिले आहे. 


तह अमलात आला नाही 


मोगलांचे सैन्य कोकणातून परत गेले. शहजादा अकबराचे दोन वकील मादाजी नाईक आणि 
कोर्तिसिंग हे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात विजरईकडे आले. मादाजी नाईक याचे बरोबर विजरईने 
एक पत्र व नजराणा पाठविला आणि झालेल्या तहाचे पालन करण्याबाबत विनंती केली. आपणही तसे 
करू म्हणून आश्वासन दिले. 

पंधरा दिवसांनी तहाची अंमलबजावणी व्हावी आणि दोन राज्यांत मैत्री राहावी, युद्ध थांबावे 
अशी विजरई अपेक्षा बाळगून होता. संभाजीराजांनी तहाचे पालन केले नव्हते. कोला येथील किल्ल्याचे 
बांधकाम चालू होते. लढाई थांबली नव्हती. भीमगडचे कैदी सोडले नव्हते. जिंकलेला प्रदेश परत 
देण्यात आला नव्हता. 

१३ मार्च, १६८४ रोजी विजरईने आपल्या सल्लागार कौन्सिलची बैठक बोलाविली. संभाजीराजे 
तहाचे बाबतीत टाळाटाळ करीत असल्याचे त्याने सभेच्या निदर्शनास आणले आणि पुन्हा प्रयत्न 
करण्याच्या दृष्टीने आपला वकील आगस्तुन पंथाचा पाद्री 'फ्रे-आंतोनियुद सांव जुसेफ' हा वकील 
त्याच्याबरोबर रामकृष्ण नाईक बरवे यांस दुभाषा म्हणून रायगडास पाठविले. तहात नसलेले अंजदीव 
पोर्तुगीजांनी सोडून द्यावे व एक लाख होनाचा नजराणा द्यावा या दोन कलमांबाबत वकिलात मतभेद 
झाले. वकिलाकडे शहाजादा अकबर, दुर्गादास, गंगाधर यांची पत्रे गेली. त्यात त्यांनी वरीलप्रमाणे 
एखादी मौल्यवान भेट विजरईने पाठवावी, या कलमाचा पुनरुच्चार केला होता. त्यास वकिलांनी 
मान्यता दिली नाही. कारण ही कलमे तहनाम्यात नव्हती. विजरईचे शेवटचे म्हणणे काय आहे ते 
जाणून घेण्यासाठी विजरईच्या वकिलाबरोबर संभाजीराजांचे वकील गेले नाहीत. रामकृष्ण बरव्याची 
कवी कलशाची पूर्वी ओळख असल्यामुळे तो त्याच्याकडेच राहिला. 

संभाजीराजांचे रंगाजी लक्ष्मीधर व सिधोजी फर्जंद हे वकील गोव्यास डिसेंबर, १६८४ मध्ये 
गेले. रंगाजी लक्ष्मीधर यास पोर्तुगीज भाषा येत होती. सिधोजीस पोर्तुगीज भाषा येत नव्हती. 

संभाजीराजांच्या वरील वकिलांची उतरण्याची सोय गोवे शहरात 'मोती'च्या पायाजवळ केली 


२३६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


होती. २९ डिसेंबरला तेथून त्यांनी विजरईला पत्रे लिहिली. परंतु त्यांना 'मेटीची तारीख २० जानेवारी, 
१६८५ नंतरची देण्यात आली. कारण पोर्तुगीजांची जहाजे २० जानेवारी रोजी रवाना होणार होती. 
आणखी काही पत्रव्यवहार झाल्यावर गोवेकरांचा वकिलांना गोवे शहरात येण्याचा आदेश झाला, 
२३ फेब्रुवारी, १६८५ रोजी मराठ्यांनी बारदेशवर हल्ला चढविला. त्यामुळे चिडून जाऊन दोन्ही 
वकिलांना नजरकैदेत ठेवले. मराठ्यांचे वकील नाराज झाले व रायगडला आलेल्या पोर्तुगीज वकील फ्रे. 
आंतोवियुद सांवजुसेफ यास त्याने या बाबतीत मध्यस्थी करणे किती गरजेचे आहे हे खडसावून 
सांगितले. 
तुम्ही रायगडला आल्यावर तुमच्यावर आमचे राजाने पहारा ठेवला असता तर आम्ही 
मध्यस्थी केली असती. चोवीस तासांत तुम्हाला सोडविले असते, नाहीतर मिशी 
उतरवून जोगड्याप्रमाणे छत्रपतींपुढे उभा राहिलो असतो. संभाजीराजाने किंवा त्यांच्या 
वडिलांनी बंडखोरांना दिलेला शब्द कधी मागे घेतला नाही.” आपल्या स्वामीबद्दलचा 
आदर व्यक्त करताना सेवक किती मार्मिक शब्द वापरतात आणि परक्यांनासुद्धा 
खजील करून सोडतात ! 
अल्बुकर्कीने 'अंजदीव बेट व 'मोठी भेट' हे दुभाषाच्या चुकीमुळे न समजल्याची सफाई 
एप्रिलच्या पत्रातून केलेली होती. संभाजीराजे या तहाबद्दल उदासीन होते. 
१० मार्च, १६८५ ला सिधोजी फर्जद याने संभाजीराजांना पत्र लिहिले ते असे - 
'छत्रपतीसाहिबांचा हुकूम की, (फिरंगी यांसी दोन गोस्टीची किताबती लिहिली आहे. 
एक गोस्ट की अंजदीव सोडून द्यावे. दुसरी गोस्टी पोख्ती भेट देतील ती घेऊन यावे. 
ह्या दोन्ही गोस्टींबद्दल इमोहिबास सिनोर विजरई अजमाचे युलाखतीस पाठविले होते. 
याखेरीज आणखी काही मजकुरास पाठविले नाही. हा मजकूर मोहिंबांसही मालूम 
आहे. ऐसियासी रदबदलमुळे विजरईआजम या दोनी गोस्टी मान्य करीत नाही. तरी 
आम्ही गोवियास आलो आहोत. आता कार्यही नाही आणि येथे कस्टि होत रहावे हे 
ही वा्जीब नाही. 
अपमानापलीकडे यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. 
गोवेकर आणि मराठे यांचे अखेरपर्यंत झगडे होत राहिलेच! 


गोव्याच्या मोहिमेची फलनिष्पत्ती ? 

इ.स. १६७५ ला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा व पोर्तुगिजांचा तंटा झाला होता. त्यावेळी 
गोव्याचा विजरई होता अंतोनिया पाइस द सांदे. त्याला शिवाजीराजांच्या शोर्याची कल्पना होती. तो 
शिवाजीमहाराजांना हिंदुस्थानचा 'प्रतिअटीला' (५(॥19) म्हणत असे. २१ मे, १६७५ च्या एका पत्रात 
कारवारकर मुंबईकरांना लिहितात, 

'शिवाजी आता कारवार प्रांताचा स्वामी झाला आहे. पुढे तो गोव्यावर स्वारी करील.” 
एकाच वेळी पोर्दुगिजांशरी व मोगलांशी बुद्ध करण्यात मुत्सद्दीपणा नव्हता. यासाठी 
शिवजाने पोवुर्गिजांशी वृद्ध टाळले... पोर्तुंगिजांचा तो द्वेष करी ... 

पोर्तुगीज शिवाजीराजांना भीत होते. शिवाजीराजांच्या मृत्यूमुळे त्यांना हायसे वाटले होते. 


प्रकरण सहाते ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २३७ 


त्यामुळे कारकीर्द बदलली तरी मराठ्यांची ताकद ते ओळखून होते व मराठ्यांवर आक्रमण करण्याची 
त्यांची तयारी नव्हती, फवत किनाऱ्यावरील आपल्या गावांचे रक्षण करणे हे काम काटेकोरपणे ते करीत 
असत व हे करताना किनार्‍यावरील मराठी गावांस काहीसा उपद्रव ते देत असत. मराठ्यांनासुद्धा 
गोव्यात राज्यविस्तार करण्याइतपत गोव्याची 'भूमी सधन नव्हती. 

(१) औरंगजेब हा प्रचंड सैन्य घेऊन इ.स. १६८१ मध्ये दक्षिण जिंकण्यासाठी आला होता, 
त्याचा प्रतिकार करणे ही सर्वात मोठी व अग्रक्रमाची बाब होती. एकाच वेळी औरंगजेब, सिद्दी आणि 
फिरंगी यांच्याशी लढणे हितकारक नव्हते. सैन्यशक्ती, खजिना, मनोधैर्य व शांतता यांचा क्षय होत 
होता. औरंगजेबाशी सामना करणे अनिवार्य होते. त्याच्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावणे, जनतेमध्ये, 
त्याविषयी जागृती करणे, चेतना निर्माण करणे, जुन्या मुत्सद्‌द्यांशी समझोता करून त्यांच्याशी सल्लामसलत 
करणे या माध्यमांतून अवघ्या महाराष्ट्रात मोगली आक्रमणाविरुद्ध प्रचंड संघशक्ती निर्माण करणे गरजचे 
होते. संभाजीराजांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विचार केला तर त्यांना हे अशक्य नव्हते. 

दक्षिणेतील राज्ये, विजापुरची अदिलशाही, गोवळकोंड्याची कुतुबशाही, फिरंगी, सिद्दी यांची 
मूठ बांधून एक संघटना उभी करणे गरजेचे होते. 'दक्ष6णेची पातशाही दक्षिणेतच राहिली पाहिजे', हे 
शिवाजीमहाराजांचे तत्त्व होते. त्याप्रमाणे संभाजीराजांनी आदिलशहा व कुतुबशहा यांच्याशी संबंध 
ठेवले होते. शिवाजीराजांच्या अखेरच्या काळात औरंगजेबाचा सरदार दिलेरखान विजापुरकरांशी लढत 
होता. कुतुबशाही अर्थिकदृष्ट्या बलवान होती. त्यांचे लष्करी सामर्थ्य तितकेसे सबळ नव्हते. शिवाय 
कुतुबशाहीत ऐषआराम आणि विलासीपणा यांमुळे सत्तेत खिळखिळेपणा आला होता. आदिलशाहीचीसुद्धा 
अशीच परिस्थिती होती. औरंगजेबाने आपल्या सैन्यास संभाजीराजांशी लढत ठेवले, आणि आदिलशाही 
जिंकून कुतुबशाही जिंकावयाची असा त्रिसूत्री कार्यक्रम औरंगजेबाने राबविला. त्याचबरोबर शहाआलमला 
गोव्याच्या मोहिमेवर पाठवून संभाजीराजांची गोव्याची मोहीम निष्फळ ठरविली. हा औरंगजेबाचा डाव 
संभाजीराजांनी ओळखला होता आणि त्यानुसार त्यांनी कुतुगशहा आणि आदिलशहा यांना मदत केली 
होती. तथापि गोव्याच्या मोहिमेत झालेल्या अमाप खर्चामुळे त्यांचा मदतीचा हात अपुरा पडला. 
औरंगजेब दक्षिणेत उतरताच संभाजीराजांनी फिरंग्यांशी समझोता केला असता तर त्यांच्या मोहिमेत खर्च 
झालेली अमाप संपत्ती वाचली असती. फिरंग्याचा धर्मच्छळ चालू होता. तरीसुद्धा तेथील प्रजा त्या 
गोष्टीस जमवून घेत होती, असे पां. स. पिसुलेंकर म्हणतात त्यामुळे धर्मच्छळाच्या मुद्द्यावर गोवेकरांवर 
चाल करणे योग्य नव्हते. 

पोर्तुगिजांना संभाजीपेक्षा औरंगजेब आपले राज्य सहज घेईल याची जाणीव नव्हती का? 
संभाजीराजांपेक्षा त्यांना औरंगजेबाची भीती वाटणे साहजिकच होते. औरंगजेब आपणास मराठ्यांचे 
कोकण जिंकून देईल अशी पोर्तुगिजांची वेडी आशा होती. तथापि कोकणात कल्याण-भिवंडीला 
औरंगजेबाचे मातबर सेनानी हसनअलीखान, रणमस्तखान हे लढून थकले होते. मराठे सैन्यात अजून 
जीव होता. त्यामुळे मुख्य आक्रमणाचा विचार करून गोवेकरांशी समझोता करून गोव्यावर आक्रमण 
टाळणे गरजेचे होते व आपली ताकद औरंगी आक्रमणावर एकवटणे गरजेचे होते. 

(२) गोव्यावर स्वारी करून त्यातून काय मिळविले व काय गमावले ह्या गोष्टींचा विचार केला 
तर प्रांजळपणे हे कबूल करावयास पाहिजे की, त्यात जमेची बाजू काहीच नव्हती. १० जानेवारी, 

१६७८- साली छत्रपती शिवाजीमहाराजांना विजरईने चोथियाचे सगळे राज्य तुम्ही घेतल्यामुळे दमणच्या 


२३८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


किल्ल्याच्या कॅप्टनकडून अहवाल आल्यावरच आम्ही चौथाई देऊ असे कळविले होते. पण ती 
देण्यासाठी मात्र ते टोलवाटोलवी करीत असत. चौथाईचे उत्पन्न दरसाली १२,९७९ असुर्प्या असून 
त्यापैकी ३८९८ असुर्प्या वतनदारांचा खर्च वजा जाता चौथिया राजास ९०७७ असुर्प्या राहात. 
त्यामुळे प्रतिवर्षींची रक्कम अकरा हजार अठ्ठावीस अशी थकबाकी पोर्तुगिजांकडे होती. ती शेवटपर्यंत 
वसूल झाली नाही. गोव्यावर आक्रमणानंतर झालेल्या तहाच्या कलमामध्ये चौथवसुली हे कलम 
असूनसुद्धा त्याची अमंलबजावणी झाली नाही. गोवेकरांशी केलेल्या तहाचा विचार केला तर तो तह 
जिंकलेल्यांनी पराभूताबरोबर केलेल्या तहासारखा तो होता आणि तह करणारे मुत्सद्दी होते कवी कलश 
आणि शहाजादा अकबर! त्यामुळे तहातून काहीच निष्पत्ती झाली नाही. तह अमलात आलाच नाही, 
युद्धविराम झालाच नाही. 

(३) गोव्यात संभाजीराजांनी शोर्य, धैर्य, साहस सर्व काही पणास लावली. यशपण प्राप्त झाले. 
पण २६ नोव्हेंबर, १६८३ ला त्यांना गोव्यातून माघार घेणे हे गरजेचे होते का? शहाआलम १५ 
सप्टेंबर, १६८३ ला निघाला. तो १८ जानेवारी, १६८४ रोजी गोव्यात पोहोचला. साष्टी बारदेश 
यांवर संभाजीराजांनी २८ दिवस लूट केली. या २८ दिवसांच्या कालाचा विचार केला तर शहाआलम 
गोव्याकडे आल्याची बातमी समजल्यावर संभाजीराजे परत फिरले हे कारण सबळ वाटत नाही. मनुची 
खुद्द म्हणतो, 'संभाजीने गोव्यावर हल्ला का केला नाही? गोवा त्याच्या ताब्यात येत होता. शहाआलम 
गोव्यावर चालून येत आहे या बातमीमुळे ते माघारी फिरले. या ठिकाणी सल्ला कमी पडला. कारण 
सल्लागार होते कवी कळश आणि शहाजादा अकबर. अकबर तर गोवेकरांच्या मदतीने इराणला 
जाण्याच्या खटपटीत होता. अकबर गोवेकरांना, “संभाजीचे सैन्य पळपुट्या शिपायांनी भरले आहे,' 
असे म्हणाला होता. 

(४) शिवछत्रपतींनी बारदेशवर हल्ला केला होता. बारदेशमध्ये शिवाजीराजांच्या सैन्याने बारदेशच्या 
स्वारीत पकडलेल्या कोणत्याही स्त्रीस इजा झाल्याची नोंद पोर्तुगीज दफ्तरात नाही. या उलट संभाजीराजांच्या 
सैन्याने साष्टीतील अनेक स्त्रियांवर अत्याचार केले. हा कलंक लागला. हा नैतिक दृष्ट्या तोटाच होता. 

(५) मराठ्यांचे आरमारी सामर्थ्य फारच कमी होते. त्याची सुरुवात शिवाजीराजांनी केली होती. 
त्यातील लहानापासून मोठे अधिकारी मुसलमान होते. आंग्ऱ्यांच्या आरमारात अजून शिकाऊ लोकच 
होते. त्यामुळे सागरावर सत्ता प्रस्थापित करण्याइतपत मराठ्यांचे आरमार सबळ नव्हते. त्यामुळे सागरी 
सत्तेविरुद्ध युद्ध पुकारणे योग्य वाटत नव्हते. पोर्तुगीज व इंग्रज हे मराठ्यांशी करीत असलेली युद्धे ही 
कातडीबचाऊ या स्वरूपाची होती. त्यांना मराठ्यांचा प्रदेश जिंकावा असे वाटत नव्हते. त्यांच्याशी 
सामना करून आपली शक्ती क्षीण करण्याची जरुरी नव्हती. शिवाजीमहाराजांनी उभारलेले आरमार 
बाल्यावस्थेत होते. एक परकीय इतिहासकार डग्लस म्हणतो, 1 ७/१५ 9 ा€व( पराटा०” पाव झाशी 
१४१३ 101 8 $टे-ता चा, 0001210152 16 गा] 11392 5४९७1 (112 5९89] 85 ॥८ तां0 ॥1€ च्यात ७0 ॥1९ 


७०६०॥ ० ताझापलाला.' - 
(६) उत्तर कोकणात इ.स. १७३७-३९ मध्ये चिमाजीआप्पाने मोठा संघर्ष करून पोर्तुगीज सत्ता 


समाप्त केली. संभाजीराजांनासुद्धा यावेळी गोव्यातून पोर्तुगीज सत्ता उखडून टाकता आली असती. परंतु 


संभाजीराजांना सल्ला कमी पडला. 
(७) या मोहिमेचा व्हाईसरायवर एवढा परिणाम झाला की, त्याने गोवा येथील राजधानी मार्मा 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २३९ 


गोव्याला हालविण्याचा बेत केला. त्याने संभाजीराजांच्या वकिलास 'राजदूत'( 1151700) हा किताब 
देऊन त्याचे स्वागत केले. आपल्या वकिलाप्रमाणे त्याचे स्वागत करून व मराठ्यांच्या राजाला (सप्राट) 
ह्या पदवीने संबोधले. पूर्वी ते त्यांना फक्त 'राजा' असे संबोधित असत. संभाजीराजांच्या गोव्यावरीळ 
मोहिमेमुळे पोर्तुगीज दरबारी मराठ्यांची समशेर काय आहे याची नोंद झाली व मराठ्यांचा योग्य मान 
राखणे इष्ट असल्याची जाणीव झाली व ते छत्रपती हे अभिधान लावू लागले.“* 

(८) पोर्तुगिजांनी मोगलांना मदत दिली, कारण मोगल हे मातवर आहेत याची त्यांना जाणीव 
होती. ते आपल्या सरहद्दीवर असण्यापेक्षा मराठ्यांशी लढत राहावे असे त्यांना नेहमीच वाटत असे. 
त्यासाठी ते मराठ्यांनासुद्धा मदत करीत. मराठ्यांचा शेजार त्यांना मोगलांपेक्षा परवडत असे. औरंगजेबानेच 
पोर्तुगीज व्हाइसरायला मराठ्यांविरुद्ध हत्यार उचलण्यास भाग पाडळे आणि शेवटी शहाजाद्यास 
गोव्यात पाठवून गोवा दगलबाजीने घेण्याच्या सूचना दिल्या. गोवा घेण्याचा त्याचा इरादा होताच, 
पोर्तुगिजांनी आपले राज्य औरंगजेवाच्या आणि संभाजीराजांच्या कात्रीतून पद्धतशीर वाचविले यात शंका 
नाही ! 

संभाजीराजांच्या गोव्याच्या मोहिमेस कॅथलिक गोवेकर “व्हडले राजीक' (थोरली स्वारी) असे 
म्हणतात. 

पोर्तुगीज विजरई, मार्केज द आलार्व ह्याने १७५१ मध्ये पोर्तुगाळला परत जाताना एका लेखात 
गोव्यावरील मराठ्यांच्या मोहिमांसंवंधी आपला निष्कर्ष नोंदविला आहे- 

'मराठे हे कर्ती मिळविण्यासाठी किंवा आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढत नाहीत. ते संपत्तीच्या 
अभिल्ापेने लढतात..... गोवा हा प्रदेश गर्याव आहे. त्यांना तो लुटावा आणि त्यातून काही मिळावे 
याची आशा वाटावी असा हा प्रदेश नाही. मराठ्यांनी स्पष्टपणे ज्या ज्या स्वार्‍या केल्या त्या त्या स्वाऱ्या 
म्हणजे केवळ तत्कालीन हुळडीच होत्या.” 

डॅनव्हर्स म्हणतो, पोर्तुगिजांनी आपल्या वुद्धांत स्वैरपणे ळूट करण्यात मराठ्यांच्या सॅनिकांपेक्षा 
अधिक क्रार्य दाखवले. इतकेच नव्हे तर त्यांनी जाळपोळ करून तलवारवाजीच्या जोरवर अनेक गावे, 

मंदिरे उद्ध्वस्त केल आणि क॑द्यांना वाटविले. (ए]€ एग वणर€ 1 शा १५०812 ९५०1120 छा 201] 
एग पाया )५3101113 ॥22107100(९5. ॥12४ 1101 011% ९०१1९001९2 & 53011 0९था८९]255 ४1]1162९5 
ए० 602०४९१ ॥९श191ॅ & 61९07191९0 (0 टगाशशा ॥श ७1501९5 0४ 10८९.) 


सिद्दी आणि इंग्रज यांच्या हालचाली (१६८३) 


मोगलांचे आरमार एप्रिळ, १६८३ मध्ये कोकणातून माघारी फिरळे. सिद्दी आणि इंग्रजांचे तंटे 
चालू होते. एकमेकांविषयी कागाळ्या चालू होत्याच. सिद्दी १६८३ च्या वर्षात मराठी मुलखात लूटमार 
करीतच होता. संभाजीराजे गोव्याच्या मोहिमेवर गेल्यावर सिद्दी वॅगुर्ल्यांस जाऊन राहिला आणि मग 
त्याच्या मराठी मुलखातील हालचाली थंड झाल्या." 

मराठ्यांनी माहीम, दंतोग, कोळवा, झारगाव, सुपारा ही ठाणी जिंकली होती. २ ऑक्टोबर, 
१६८१३ च्या पत्रातून सुरतकर इंग्रजांनी मुंबईकरांना लिहळे आहे की, 'सिद्दील्य औरंगजेब वादशहाकडून 
हुकूम झाला आहे व्य, तुम्ही डिचोली येथे वावे. अकवर त्या बाजूने समुद्रमार्गे पळून ाईल त्यास वाऊ 
देऊ नवे.“ 


२४० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


इंग्रजांचे 'प्रेसिडेंट' या आरमारी जहाजावर मराठ्यांनी हादरा केला. ४ जानेवारीस ते मलबारहून 
सुरतेला चालले होते. त्यांचे ११ लोक ठार झाले व ३५ जखमी झाले. मराठ्यांची ६ पैकी ३ गलबते 
बुडली. ही जहाजे पोर्तुगीजांची आहेत या समजुतीमुळे हा घोटाळा झाला. ही चळवळ संगमेधवरजवळ 
झाली. “* 
हेन्री स्मिथ हा रायगडावर येऊन गेला. त्याची भेट फुकटच गेली. त्याचे २-३ महिने वाया गेले. 
संभाजीराजांकडून येणाऱ्या फर्मानाची वाट पाहात बसावे लागले. मुंबईकर सुरतकरांना ४ नोव्हेंबर, 
१६८३ च्या पत्रातून कळवितात की, 'प्रल्हादपंतांने इंग्लंडच्या राजास पत्र लिहिले होते त्याचे भाषांतर 
मराठी-पोर्तुगीज-इंग्रजी 'भाषेत करण्यात आले. त्याचा सारांश असा की, आपला वकील व राम शेणवी 
यांच्याजवळ मान्यतापत्र देण्यात येणार होते. आपला शिरपावसुद्धा तयार होता. आपल्या वकिलाने 
(हेन्री स्मिथ) परतण्याची घाई केली. त्यामुळे त्यास निरोप दिला. आपण राम शेणवी यांना पाठविल्यास 
त्यांच्याजवळ मान्यतापत्र देऊ व शिरपेच पाठवू.” स्मिथच्या हलगर्जीपणामुळे हे घडले आणि तो 
वेड्यासारखा वागला. '* 
हेन्री स्मिथने त्यावर खुलासा केला की 'मी निषण्यापूर्वी ३ दिवस आधी कागदपत्रे तयार होती. 
राजवाड्यात मला बोलावलेसुद्धा. राजांनी मला पोषाख दिला आणि जाण्यास सांगितले. कागदपत्रे दिली 
नाहीत. राजे रागावलेले दिसले. मी उभा राहिलो आणि निघालो. राम शेणव्यास मी ठेवण्यास तयार 
होतो, पण राजांनी ऐकले नाही. वकिलांनी नोकरांस राहाण्यास सांगितले. राजे कल्याण- भिवंडीकडे 
निघाले. मी नोकरांस ठेवले. प्रल्हादपंतांनी मळा २-३ दिवस चौलास राहाण्यास सांगितले. जमल्यास 
ते कागदपत्रे पाठविणार होते. पण राजा पाच्छापूर व रात्री लगेच कल्याणकडे गेला. त्यामुळे मी परत 
फिरलो. ५-६ दिवसांचा प्रवास होता व माझेजवळ पसे नव्हते. स्मिथचे हे समर्थन चार्लस्‌ वॉर्डला 
मान्य झाले नाही. त्याने रायगडला थांबून परवाने आणणे गरजेचे होते. 'प्रेसिडेंट' जहाजाच्या भांडणाची 
माहिती राजे विचारतील या भीतीने त्यानेच पळ काढला. पुढे सुरतकरांनी ते फर्मान आणण्यास माणूस 
पाठविला.'* 
इंग्रजांची मैत्री ही ढोंगीपणाची होती. ते सिद्दीला मुंबईत राहाण्यास विरोध करीत नव्हते. किंबहुना 
मुंबईत राहून मराठी प्रदेशात कसाही धुडगूस घालण्यास प्रतिबंध करीत नव्हते. मोगली आरमार 
कोकणातून हालले होते. त्यास सिद्दी फार भीत नव्हता. सुरतेची वरील सत्ता ही तटस्थ धोरण अवलंबीत 
होती. 
संभाजीराजांशी सबुरीचे धोरण ठेवावे हे मुंबईकरांचे मत होते. कारण मुंबईभोवती मराठ्यांचे 
आरमार चौफेर पेरले होते. कारंजा बंदर मराठ्यांच्या ताब्यात होते. त्यामुळे मुंबईकरांचे अन्नधान्य 
केव्हाही बंद होऊ शकत होते. सुरतकर ३० डिसेंबर, १६८३ ला लिहितात, 'मुंबईकरांनी भिण्याचे 
कारण नाही. संभाजीच्या बापाचे आरमारसुद्धा तुमच्या बेटात भिडले होते. तो काही करू शकला नाही. 
तुम्ही भ्रिऊ नका.” असे सांगून सिद्दीने लुटलेल्या, प्रल्हादपंतांजवळच्या भेटवस्तूंची भरपाई देण्यास 
नकार दिल्याचे प्रकरणपण दाबून टाकले. *' 
अशा दडपशाहीला मुंबईचे अधिकारी कंटाळले. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सत्तेचा जुलूम मुंबईकरांना 
सहन होईना. चार्लस्‌ आणि वॉर्डस्‌ यांचा अन्याय फार काळ टिकेल असे वाटत नव्हते. इंग्लंडच्या 
राजाने (चार्लसूने) मुंबई बेटावरील ईस्ट इंडियाच्या कंपनीची सत्ता संपुष्टात आणून ते बेट मुंबईकरांनी 


प्रकरण सहावे ज्वलज्ज्चवलनतेजस संभाजीराजा २४१९ 


आपल्या ताब्यात घेतले, २८ डिसेंबर, १६८३ रोजी मुंबईच्या जनतेने 'केजूविन' याला 'गव्हर्नर' 
म्हणून निवडून दिले आणि ईस्ट इंडिया कंपनीची जुलमी सत्ता झुगारून दिली. केजूविनने गर्व्हनरपदाची 
सूत्रे हातात घेतली आणि 'मुंबई बेट व मुंबई फोर्ट' हे स्वतंत्र राज्य झाले. *' 

केजूविनने २७ डिसेंबरला राजास (दुसरा चार्लस्‌) कळविले, 'जनतेच्या व सैन्याच्या एकमताने 
निवडून हिज मॅजेस्टीच्या नावाने मुंबई बेट ताब्यात घेतले.'* केजूविनने संभाजीराजांना पत्र लिहून 
कळविले. 

संभाजीराजांनी गोव्याची मोहीम चालू असताना सिद्दी आणि पोर्तुगिजांच्या संगनमताने चोल 
प्रांतातील कुदे, बापोली आणि सिडकोली ही गावे लुटली आणि तेथील नागरिकांना हाकलून लावले. 
त्यावेळी चौल येथील एका शेणवी घराण्यातील कोणीतरी श्रीउत्तरनारायणाची मूर्ती जमिनीत पुरली 
होती. ती १७५८ मध्ये हरिजन खत्री यांचे वाडीत खणीत असता सापडली. अलीबागला ती मूर्ती 
आणून देवालय बांधले. ** 


रायगडाकडील हालचाली 
रायगडजवळ मोगली सैन्य 


ऑक्टोबर-नोव्हेंबर १६८३ मध्ये शहाबुद्दीनखान पुणे परिसरात दाखल झाला. त्याने पुणे 
शहरात लुटालूट केली. 

जेधे शकावलीतील नोंद : शके १६०५ ते कार्तिकमासीं शाबदीखान पुण्यात येऊन बसला * 

तो पुढे डिसेंबर महिन्यात रायगडचे प्रदेशात घुसला. रायगडच्या भोवतालचा प्रदेश व निजामपूर 
त्याने लुटले. दोन हजार लोक व सहा हजार जनावरे त्याच्या हाती लागली. निजामपूर हे गाव 
रायगडच्या परिसरातील एक छोटे गाव असून ते रायगडच्या टकमक टोकावरून दिसते. त्यास 
छत्रीनिजामपूर असे म्हणतात. त्या गावाच्या जवळ शहाबुद्दीनखान डिसेंबर महिन्यात आपल्या सैन्यानिशी 
आला आणि ते गाव त्याने लुटून फस्त केले. तो देवघाटाच्या मार्गाने निजामपूरला आला होता. त्याच्या 
बरोबर माणकोजी, महमंद सादिक, महमंद आरिफ हे मोगली अधिकारी होते. त्याच्या सैन्याचा आकडा 
समजत नाही. रायगडवर हल्ला करण्याचा त्याचा विचार असावा. परंतु रायगडचे विराट स्वरूप पाहून तो 
निजामपुरसारखे खेडे लुटण्यापलीकडे काही करू शकला नाही. त्यास मराठ्यांनी परतवून लावले. 

जेधे शकावलीतील नोंद : शके पोष वद्य ४ शाबादीखान देवषाटें उतरोन निजामपुर मारिले."* 
(२७ डिसें. १६८३) 

औरंगजेब बादशहाने वरील कामगिरीबद्दल शहाबुद्दीनखान यास महंमद गाजीउद्दीनखान बहादुर 
हा किताब दिला.“ 

स्वराज्याशी आपली निष्ठा वाहिलेल्या थोरल्या महाराजांच्यापासून सेवातत्पर असलेल्या दोन 
बहुमोल असामींचे देहावसान झाले. 

(१) जेधे शकावलीतील नोंद: शके १६०५ रुधिरोदगारी संवत्सरे, वैशाख वद्य ४, बुधवार 
रघुनाथ नारायण हणमंते वलणी येथे निवर्तले. *' 

(२) जेधे शकावलीतील नोंद: शके १६०१५ त्याच संवत्सरातेआषाढ शुद्ध पोर्णिमेस जनार्दन 
नारायण हणमंते यांना देवरूख येथे देवाज्ञा झाली.'** मोरोपंत गेले, आण्णाजीपंत गेले, बाळाजीपंत 


२४२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


गेले, सोनोपंत गेले आणि आता रघुनाथपंत आणि जनार्दनपंत हे दोन पंत गेले आणि याच संवत्सरात 
एक राव चढले.... 

संभाजीराजांनी कवी कलश्ास 'कुलयेखत्यार” देऊन ठेविले. १ 

कवी कलश हे महाराष्ट्राचे 'राव' आणि सर्वेसर्वा झाले... मोरोपंत, आण्णाजीपंत, बाळाजीपंत, 
निराजीपंत, जनार्दनपंत, सर्व गेले... आणि एक राव चढला! उच्चपदास पोहोचला! 

उपर्युक्त पंतांची पात्रता काय! त्यांची स्वामिनिष्ठा, स्वराज्यप्रेम, त्यांचा कामाचा बकूब, सल्लठामसलतीतील 
सावधानता, राजांचे कठीणप्रसंगी जिवाची तमा न बाळगण्याची मनाची तयारी, राजांचे माघारी दोलतीचे 
काटेकोरपणे, कसोशीने रक्षण करण्याची त्यांची कर्तव्यनिष्ठा, रणांगणावर प्रसंगी तलवार हातात घेऊन 
शत्रूच्या पुढ्यात उभे राहाण्याचा मर्दपणा, राजाला सदैव जाणते ठेऊन जाणकार वृत्तीने राज्याची धुरा 
वाहाणारी ही पंतमंडळी महाराजांच्या तख्ताचे खांब होती! 

अशा जाणत्या मंडळींचे स्फूर्तितरंग, ज्ञान, ध्यान, चिन्ह सारी शिवाजी महाराजांनी समजून 
घेतली! अशा पंतांच्या पंक्तीस बसण्याची कवी कलशाची पात्रता होती का? 

शाक्तपंथीय अनुष्ठाने आणि पंचाकाराचे तंत्रानेच इष्टदेवतेस प्रसन्न करून संभाजीराजांना गत 
वर्षीच पुत्र प्राप्त झाला आणि या वर्षी त्यांनी पोर्तुगिजांशी यशस्वी सामना दिला. अशा अंधश्रद्धेतूनच 
कदाचित संभाजीराजांनी कवी कलशांना कुलयेखत्यारपदास पोहोचविले की काय अशी शंका आल्यावाचून 
राहत नाही. 

'कुलयेखत्यार' यात दोन शब्द आहेत. कुल-आख्तियार. कुल याचा अर्थ सर्व आणि आख्तियार 
याचा अर्थ अधिकार या मूळ अरबी शब्दाचा अर्थ होता सर्वाधिकार कवी कलश हे या अर्थानुसार मराठी 
राज्याचे सर्वाधिकारी झाले. 

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वरील कोणत्याही कारभाऱ्यास पूर्णाधिकार कधीही दिले नाहीत. 
त्यांच्यावर त्यांचा विश्वास होता, पण ते त्यांच्या आहारी कधीच गेले नाहीत. हा पूर्वेतिहास आहे. ती 
तर माणसे महाराजांची बहिश्वर प्राण होती... आता कवी कलश हा संभाजीराजांचा प्राणसखा, परममित्र 
झाला हे नि:संशयपणे म्हणावयास हरकत नाही! 

संभाजीराजांचे सैन्यसिंचणीचे प्रयत्न चालू होते. फितुरीची लाट ते रोखू शकत नव्हते. बरेच 
अधिकारी, देशमुख वगैरेंच्या मनात चलबिचल चालू होती. कानंद खोऱ्यातील देशमुखांची मनोवृत्तीसुद्धा 
द्विधा झाली असावी म्हणून कवी कलशाने त्यांच्या नाराजीचे निराकरण करण्याचा पुढील पत्रातून प्रयत्न 
केला. ते पत्र असे - 

कवी कलश छंदोगामात्य - देशगुख कानंद खोरे श्रावण शु. ३, शके १६०६, 

(१६८४ ३ ऑगस्ट ) 

साळुग॥। रा. छत्रपतींनी बकाजी नावडकर यास तुम्हाकडे पाठविले होते. तुमच्या 
मुद्यास वाफीक सरंजामी झाली नाही. दिसगत लागली म्हणून दिलगीर जाहले. 
म्हणोन कलों आले. त्यावरून आम्ही छत्रपतीस्वामीस विनंती करून तुम्हांस भेटीस 
यावयाची आज्ञा केली आहे. मुदा मनात आणून तदनुसार पारिपत्य करून देऊ. या 
प्रसंगीं अवघे वतनदार एकमतें राहोन ग्निमातें रजा द्यावी. आपली सरफराजी करून 


प्रकरण सहावे ज्वलज्न्वलनतेजस संभाजीराजा २४३ 


घ्यावी....'** 


सैन्यसिंचणी करणेकरता वतनदारांची मने वळविण्याचे प्रयत्न चालू होते. तथापि अचानक 
स्वराज्यातील मान्यवर व्यक्तींवर इतराजी का झाली हे समजत नाही. 

मानाजी मोरे हे एक सेनाधिकारी व राहूजी सोमनाथ, गंगाधरपंत, वासुदेवपंत यांना अचानकपणे 
कैद करण्यात आले. त्याचे कारण काहीच समजत नाही. कोणत्याही ऐतिहासिक साधनात त्याबद्दल 
नोंदी आढळत नाही. 

जेधे शकावलीतील नोंद : शके १६०६ कार्तिक शुद्ध २ मानाजी मोरे व गंगाधरपंत, वासुदेवपंत 
राहुजी सोमनाथ यासी संभाजीराजे यांनी कैद केले. '*' 


मानाजी मोरे 

मानाजी मोरे आणि रूपाजी भोसले हे शिवाजीराजांचे बहुगुणी योद्धे होते. चंद्रराव मोरे जावळीकर 
यांच्या वंशातला हा कृष्णराव मोरे याचा सुपुत्र मानसिंह उर्फ मानाजी मोरे याने साल्हेरच्या लढाईत 
१६७२ साली पराक्रमाची शर्थ केली होती. साल्हेरची लढाई म्हणजे महाभारतासारखे रणकंदन होते. 
सूर्यरव काकडे त्यात धारातीर्थी पडला होता. त्याच्याबरोबर रूपाजी भोसले, शिंदोजी निंबाळकर, 
सूर्ययव काकडे, गोदाजी जगताप हे खंदे वीर होते. मानाजी मोऱ्याला अशा महायुद्धाचा अनुभव 
होता.'** 

जिंजीचा सुभा रघुनाथपंतांच्या ताब्यात देऊन ऑक्टोबर १६७७ मध्ये महाराज जिंजीहून निघाले. 
त्यांच्याबरोबर आनंदराव व मानाजी मोरे होते. कोल्हापूर प्रांतात मानाजी मोरे यांना शिवाजी महाराजांनी 
फौजेनिशी ठेवले होते. '** 

गंगाधरपंत हे जनार्दनपंत हणमंत्यांचे चिरंजीव. इ.स. १६७७ मध्ये रघुनाथ नारायण हणमंते 
यांना डबिरी देऊन त्यांच्यातर्फे ते गंगाधर जनार्दन यांच्याकडे होती. डबिरी वासुदेव जनार्दन की 
बाळकृष्ण यांचेकडे होती ? राहुजी सोमनाथ हे उच्च दर्जाचे व्यक्तिमत्त्व होते हे यापूर्वी मी लिहिले 
आहेच. अशा स्वराज्याचे मानदंड असणाऱ्या राजकारणधुरंधर सरकारकुनांना आणि मानाजी मोऱ्यासारख्या 
निधड्या छातीच्या अनुभवी योद्ध्यास कैद व्हावी याचे कारण समजत नाही. शकावलीतसुद्धा याचे 
कारण नोंदले नाही. गोष्ट अघटित घडली हे मात्र खरे! 

संभाजीराजे रायगडावर होते. औरंगजेबाचा चोफेर मारा चालू होता. पोर्तुगिजांच्या लढाईत 
अगणित संपत्ती खर्च झाली होती. हजारो माणसे मारली गेली होती. तह निष्फळ झाला होता! 
जंजिऱ्याचा सिद्दी थोडा शांत होता. तरीसुद्धा तो मोगलांना मदत करीत होताच. कर्नाटकातील राज्ये 
औरंगजेबाशी संधान ठेवून मराठ्यांशी लढत होती. अशा परिस्थितीत मुत्सक्द्यांना डावलून कारभार कवी 
कलशाच्या मार्फत चालू होता. 

एक शंका (तर्क) येते की, संभाजीराजांची, स्वराज्यावरील संकटांच्या निवारणार्थ शाक्तपंथीय 
अनुष्ठाने चालू असावीत. त्यातून पंचाकार-वामाचार चालू असावेत. या गोष्टी मुत्सद्द्यांना सहन होत 
नसाव्यात. कवी कलशाचे प्राबल्य वाढल्यामुळे त्याच्या दडपणाखाली कारभार करणे हे मुरब्बी राजकारण्यांना 
कमीपणाचे (3०७५ 1)18110/) वाटत असावे आणि त्यातूनच राजाचे कान भरवून त्यांना अटक झाली 
असावी. 


२४४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सहावे 


सावंतवाडीकर सावंत फितूर झाले - 

(१) सावंतवाडीकर व फिरंगी गोवेकर यांच्या सीमा शेजारी शेजारी असल्यामुळे त्यांच्यात नेहमी कलह 
होत. खेमसावंतांनी परगणे कुडाळ व महालनिहायची देशमुखी मिळविली होती. तेथपासून मुलुख 
लुटावा, त्यांचे मुलुखात धाडी घालून जाळावा-पोळावा, त्यांची देवळे उद्‌ध्वस्त करावी. खुद्द 
खेमसावंताचे नाव फिरंगी मुलुखात 'केमारसांत' म्हणजे साधूंना जाळणारा असे पडले होते. 
तरीसुद्धा संभाजीराजांच्या विरोधात खेमसावंत फिरंग्यांस सामील झाला.'** 

(२) फोंड्याचा देसाई दुलबा नाईक फोंड्याच्या लढाईच्या वेळी दुर्भाट येथे विजरईस मिळाला. 

(३) पेडण्याचा देसाई प्रभुदेसाई इ.स. १६८० पासूनच फिरंग्यांचे पाय चेपीत होता. तो बारदेशमध्ये 
राहात होता. 

(४) डिचोलीचा देसाई इ.स. १६८३ पासूनच जुन्या गोव्यात राहाण्यास गेला. 

(५) साखळीचे राणे इ.स. १६८२ पासून कुंभारजुवे येथे राहण्यास गेले होते. 

(६) रेवाडे, नानोडे व पीर्ण येथील वतनदार सत्रोजी राणे हा पोर्तुगिजांच्या तर्फे मराठ्यांशी लढत 
असता मराठ्यांनी कैद केला होता. 

केशवप्रभु याने कुडाळ ते अंकोल्यापर्यंतच्या सर्व देसाई मंडळींची माहिती विजरईला देऊन 
संभाजीच्या जुलमामुळे संभाजीविरुद्ध पोर्तुगिजांस ते मिळतील मात्र पोर्तुगिजांचे कोकणात राज्य झाले 
तर हिंदूंची देवळे पाडू नयेत या अटीवर ते तयार झाले. केशवप्रभूने संभाजीच्या सर्व किल्ल्यांची माहिती 

(अंकोला ते राजापूर) विजरईस दिली होती. 

देसाई मंडळींनी संभाजीराजांना मदत करणे गरजेचे होते. पण ती वतनास जास्त जपत होती!१”* 


[1] (1) 
संदर्भ टीपा 
१. पो.म.सं.-पृ. ९१ १५. अखबार - क्र. ४५० 
२. अखबार क्र. ४२९ १६. अखबार - क्र. ४५७ 
३. अखबार क्र. ४४८ १७. अखबार - क्र. ४६० 
४. ऐ. श. पू. १८. अखबार - क्र. ४६५ 
५. म. सो. छोब - पृ. ६१ १९. मोआम - पृ. ८३ 
६. मराचिब - पृ. १५ २०. मऔ-- पृ. २५ 
७. 5081 - ९0. 24-4-1683, 5५ ४०191. 103 २१. 5७ -ती-७॥ & 5पा ४०]. 915. 137 
८. अहोमो - पृ. २१२ २२. श्रीराशि १४४-१५२ 
९. 5पया| - [यातला 26-1-1683 ४०1 91 २३. मोमसं - ०5. ९१, ९२ 
ण त कबर ले 
50 - 00. 26-4-1693 ४०1 91 २५. अखबार - क्र. ई२९ 
१०. अखबार - क्र. ४२१ २६. पो.म.सं (दे.) - पृ. ८० 
११. अखबार - क्र. ४२३ २७. पो.म.सं (पि) - पृ. ९३ 
१२. अखबार - क्र. ४२५ २८. पोमस (पि. - पृ. ९२ 
१३. अखबार - क्र. ४२८ २९. पोमस (पि.) - पृ. ९३ 


१४. अखबार - क्र. ४३७ ३०. ऐ. ब. - पृ. १८ 


प्रकरण सहावे 


३१. 


३२. 
33. 
34. 
35. 


३६. 
३७. 
३८. 
३९. 
४०, 
४१. 
४२. 
४३. 

44. 
४५. 
६ 


ऐ. श. - पृ. २९ 

$&पा-छेगा७, 16-8-1683 ४०-91 ? 159 

छेगा (05051 8-10-1683 ४०] 108 ?5 

छेला. (० 50१ 28-11-1683 ५०1 109 ७, 39-45 
९9 ल8"॥1 (0 ता 28-1-1684 ४०1. 43 


पोमसं (पि) - पृ. ७८ 

कित्ता 

पोमसं (पि) - पृ. ९५ 

पोमसं (पि) - पृ. ९५-९६ 

ऐ.श. - पृ. ३९ 

शिचसाखंड २ - ३९७ पृ. ३९९ 

पोमसं (पि) - पृ. ९७ 

९81 (0 50 26-11-1683 50 ४०1 109] 64 
5७० 0 291 17-12-1684 50 ५०1 91 12-4 
शिवच सा. खंड - पृ. ५१ 


. अहोमो - पृ. २१९ 
४७. 
१४८. 
४९. 
५०. 
५१. 
. ऐ.श. - पृ. २९ 

. मझ्सा (दे) ब्रा. प. - पू. ३६. ३७, ३८ 
. पो.म.सं. (पि) - पू. १०५ 

- मझ्सा. (दे) बां. प. - पृ. ३९ 

, पोमसं (पि) - पृ. १०८ 

. पोमसं (पि) - पृ. १०९, ११० 

. पोमसं (दे) ब्रा. प - पू. ४०, ४२ 

. पोमसं (दे) त्रा. प - पृ. ४१, ४२ 

. पोमसं पि. पृ. ११६ 

, अहोमो - पृ. २४ड 

. म. स्वा. यु. - पृ. १३ 

. अखबार ४७६ - ९ जाने. १६८४ 

. मो.आ.म- पृ. ८३ 

. अ.हो.मो - पृ. २२४ 

६५. 
. अखबार क्र. ४७६ पृ. ९ जाने. ८४ 
. मो.म.सं - पृ. १८ 

. म.स्वा.यु - पृ. १३ 

. मो.म.सं. - पृ. १९ 

. ऐश - पृ. २९ 


पोमसं (पि) - पअ. १०४.१०५ 
ऐ.स्फु.ले.सं. (पारसनिस) - पृ. ६० 
मराचिब - पृ. १९, २० 

पोमसं (दे) - पृ. ८९ 

अहोमो - पृ. २१९, २२० 


म.स्वा.यु - पृ. १३ 


७१. 
७२. 
. मोमसं - पृ. १९ 

. मसायु - पृ. १४ 

- पोमसं - पृ. ११३ 

. मोमसं - पृ. १९ 

, मोआम - पृ. ८३ 

. अहोमो - पृ. २३० 

. मऔ- पृ. २७ 

. मोआम - पृ. ८५ 

. ऐश - पृ. २९ 

. मऔ- पृ. २७ 

- ऐश - पृ. २९ 

. पोमसं (पिसु) - पृ.१११ ते ११५ 

. शिपसासं - क्र. १७५१ २१ मे १६७५ 
. पोद खं ३ (ब्रांप) पृ. ९३ 

» $५९ ठेिणा - ४०191. 2-184-8 

. छसंच (बें.) - पृ. ३४५ 

. छसंच (बें.) - पू. ३४५ 


९५. 


१००, 
१०५. 
१०२. 
१०३. 
१०४. 
१०५. 
१०६. 
१०७. 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


कित्ता 
पोमसं (पिसुलेकर) - पृ. १०८ 


. कित्ता 
. कित्ता 
- छसंच (बें.) - पृ. ३४६ 
. कित्ता 
. कित्ता 
आंग्रे अष्टा - पृ. ३१ 
. ऐश - पृ. २९ 
. कित्ता 
.- मऔ- पृ. २६ 
- ऐश - पृ. २९ 
कित्ता 
कित्ता 
संपसासं - क्र. १२६ पृ. ३९ 
ऐश - पृ. ३० 
सभाब - पृ. ६७ 
सभाब - पृ. ८३ 
मइसा (पोद ३ ब्रांप) - पृ. ५३ 


पोमसं (पिसु.) - पृ. १०० 


२४५ 


प्रकरण सातवे 


जंजिरा, रामसेज 
सन १६८०५० 


सन १६८४ 

0 गोवा मोहिमेनंतर 

0 कोथळा किल्ल्याची कथा 

0 अकबर व कवी कलश पत्रव्यवहार 

0 अकबर व संभाजीराजे यांचा बादशहाकडे तहाचा प्रस्ताव 


गोवा मोहिमेनंतर 

गोव्याच्या मोहिमेनंतर मोगली हालचाली तीव्र होऊ लागल्या. फितुरांचा लोंढा मोगल बादशहाच्या 
पायाशी वाहू लागला. खजिना रिता पडू लागला. तळकोकण, गोवे, जंजिरा या मोहिमांवर वारेमाप खर्च 
झाला. उत्पत्राची साधने घटली. नवीन लूट करण्यास वाव राहिला नाही. रयतेची गांजवणूक होऊ 
लागली. सैन्यबळ घटत चालले. नवीन सैन्य गोळा करणे गरजेचे होते. कवी कलश कुलेखत्यार 
झाल्यावर त्यांच्या अधिकारात त्यांनी सैन्य-सिंचणीसाठी प्रयत्न सुरू केले. ठिकठिकाणच्या देशमुख 
आणि वतमनदारांना पत्रे लिहिली. त्यापैकी उपलब्ध असलेली दोन पत्रे पहा.-' 

शके १६०५, पोष 

राजा शंभु छत्रपती राजशक १० ( ३ जानेवारी १६८४) 

राजमुद्रा 

विठ्ठल शंकर देशाधिकारी, जावली 

दत्ताजी केशव प्रिसाळ देशमुख जोर खोरे यांसी. कै. स्वामींनी वतन करून दिले आहे. 

त्याप्रमाणे मोईन चालत आले. हली कुसुर होतो. तरी हे दिवसांत गनीम कोकणांत 

पेशक. या प्रसंगें हशमाचा जमाव करावया देशमुख म॥। निल्हेस आज्ञा केली असे व पुढे 

कित्येक काम त्यांच्या हातून घेणें असतां उगेच माणूस दिलगीर करावें आणि स्वामिकार्याचा 

नाश करावा हे कोण कारकुनी. हे गोष्टीचे स्वामीस तरी काय फायदा? तरी कोडीइतकीो 

गोष्ट नाही. ऐसे असतां असें करावया गरज काय? या उपरी देशयुख तरी रंजीस न 

करणे. त्यांचा हक सालाबादप्रमाणे चालवर्णे. कसूर काडीइतका न करणे. पुढे बोभाट 

झाल्यास खात्री तुमची. ग्रीड धरणार नाहीं हे नियम समजणे 


प्रकरण सातवे ज्य७ज्ज्यणनतेजस संभाजगीराजा २८४७ 


शंभु छत्रपती स्वामी - पण शु. १२, शके (६०५ (३ जागेवारी, १६८४) देशणु्यती 

प्रात वाई सुलतान गोजम व शाबदीखान गचीय दोहीकडीन कोकणा/ उ्रळा, शॉ 
हरागांचें बहुत प्रयोजन आहे. करीता ग. संताजी यगाजी सी. गाळा गरविणी 
हशमांचा जगाव करण्याबद्दल वरषाट प्रांती पाठविलें असे, ते संगती तेप्रगाणॉ नी) 
करून पाठवून देणें हें काग बहुत नाजूक आहे. ह्या संबंधी हशरगांचा पोख्य बाव शाळा 

तरी गनिमांचा काय गुमान लागला; बुडविलाच जातो. जगाव पाठविणे त्यागी रतिणी 
होतील, आजीवरी स्वामीने तुमचें चालविले सार्थक या दिवसात कळून आपल्य गुजर 
करून घेणें. तलाश तरतुद करून हऱाय पाठवून देणे 

सैन्य-सिंचणीसाठी अशीच पत्रे अन्यत्र पण गेली असावीत. तर्थाप फितुरी थ्रोपविणे श्रवधड 

काम होते. 


फितुरांचा ओघ 

२८ जुल, १६८४ च्या सुमारास संभाजीराजांचा नोकर खंडोजी हा २५ स्वार्गसह मोगळी कैदेत 
असताना फितूर झाला. त्याला शहाजादा आज्जमकडून पंधराशे जात व शभर ग्यार्गवी मनसब 
मिळाली. संभाजीराजांच्या खासगी सेवेतीळ “परशा' नावाचा सेवक फितुर झाळा,' त्याळापण तशीच 
मनसव मिळाली. “भद्रोजी' नावाचा सेवक हा काजी हैदरमार्फत फितूर झाळा, गाजीठद्दीन हा गाययगळजवळीळ 
निजामपूर लुटून गेला. त्याचा परिणाम असा झाला की, त्याच्याकडे पाच हजार मराठे ग्यार वाकरीसाठी 
गेले. ते फितूर झाले. सुप्याजवळ असाजी वर्गरे तीन ळोक सुप्याचा ठाणेदार फखरद्रीन याव्याकडे 
फितूर झाले. पदाजी, एकोजी, मल्हार, सुभानचंद हे त्याच वेळी फितूर काळे, आर्रगजेवावा मुक्राम 
अहमदनगरला आल्यापासून फितुरीची साथ जोरात फैळावळी, इ.स, १६८२ मध्येच था. साथीळा 
सुरुवात झाली होती. औरंगजेवाच्या दरवारच्या अखवरांचा अभ्यास केळा तर रोज कोणीना कोणी फितूर 
झाल्याच्या नोंदी आढळतात. प्रथम एखादा मुख्य माणूस फितूर झाळा की, त्याच्यावरेवर श्रनेक कोक 
फितूर होत. संभाजीराजांनी आपला सरदार आढळराव यास शिवनेरी प्रातांत चौथवसुळीसाठी नेमळे 
होते. तो तेथील ठाणेदार मुहमंद खळीळ याला भेटून ऑक्टोवर महिन्यात फितूर झाळा, सँभाजीगर्जांचा 
नोकर मलिकवेग लालवेग त्याच्या अधिकारात एक हवार मुसळमान तिरंदाज व वर्कदाज म्हणून शीत, 
त्याला व त्याचा सहकार्र शेख हुसेन यांना वार्षिक एक हत्रार होन पगार दिव्य जात श्रसे, पर्रलू त्याग 
पाचशेच होन दिले गेल्यामुळे ते काजी हैदर यास भेटळे, बादशहाने त्यांची खातरजमा कळून श्रापल्या 
सेवेत दाखळ करून घेतले. याच महिन्यात मसनदगव माठ्येजी, बँकाडी, वडसनडी, श्रनोडी बैग 
लोक फितूर झाले.' 
हल्ले, चौफेर हल्ले व प्रतिह्रे 

मोगल स॑निकांचे मराठी प्रदेशावर चोहोंकडून हक्के चाळू होते, तर मराठे सनि मोगली 
प्रदेशात प्रतिहद्रे चाळू होते. या हाळचाळंच्या बातम्या क्रौ्रगदेवाकडे डात श्रमत, ली क्रापल्या 
सरदायांना व सैनिकांना वक्चिसांची आणि पदव्यांची खैरात चाळू ठेवीत होता श्रय त्याना द्रेस्णस् 
देण्यात काटकसर करीत नव्हता. वानेवा्री, ९६८४ मध्ये व्िडगडडवळ मगळयांठी स्ट्टाब्ट खर, 
ठउमरग्याचा ठाणेदार फखरुद्दीन याने त्यांना सामना टिळा. अनेळ ळोळ मग्ठे गळ 


२४८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सातवे 


त्याच सुमारास मराठे सैनिकांची वऱ्हाडमध्ये गस्त चालू होती. चौथाई वसूल करण्यासाठी 
सारंगपूर येथे मराठे फिरत होते. मुज्जफरखानाने त्यांचा पाठलाग केला. ४० (सु. ६५ कि.मी.पर्यंत) 
मैलांपर्यंत मराठे दौडत राहिले. मराठ्यांकडील जाधव व काकोजी हे जखमी झाले. ७० लोक मारले 
गेले. पाटोद्याजवबळ दोन मराठे स्वार चौथ-वसूल करीत असताना तेथील ठाणेदार मुल्लाअहमद याने 
त्यांना पकडले व शहाजादा आज्जमकडे पाठविले. " 

२७ जानेवारी, १६८४ च्या सुमारास कृष्णा नदीच्या काठावर मराठे सैनिकांच्या एका तुकडीची 
युद्ध करण्याची तयारी चालू होती. अचानकपणे खानजान बहादुर व त्याचा मुलगा हे मराठ्यांवर तुटून 
पडले. अनेक लोक मारले गेले, बायकामाणसे कैद झाली. अखबारात खोट्या बातम्या दिल्या जात 
असत ह्याचे हे एक उदाहरण आहे. मराठे सैनिक लढाईवर आपल्या बायकांना कधीही नेत नसत.* 

१३ फेब्रुवारी, १६८४ रोजी आज्जम आणि त्याचा मुलगा बेदरबख्त हे बादशहाचा निरोप घेऊन 
बहादुरगडाकडे रवाना झाले कारण अहमदनगरच्या किल्ल्यात संभाजीराजांच्या दोन बायका, एक मुलगी 
व तीन दासी होत्या. त्यांना सोडवण्यासाठी अहमदनगरवर मराठ्यांचे सारखे हल्ले होत होते. त्यामुळे 
त्यांना बहादुरगडास हालविण्यात आले होते. त्याची रसीदपोच बहादुरगडच्या किल्लेदारांकडून मागविली 
होती. 

तेथे बंदोबस्त कडक ठेवण्यासाठी आज्जम व त्याचा मुलगा यांना तेथे पाठविले असावे. 
बहादुरगडचा किल्लेदार अब्दुल रहिमान याने जून, जुले, १६८४ ला रसीद पोच बादशहाकडे पाठविली. 
मे, १६८४ मध्ये खानजान बहादुरखानाने सांगोल्याचा किल्ला व मंगळवेढे जिंकले. त्याबद्दल त्यांचा व 
तेथील किल्लेदार लोदीखान यांचा गौरव केला. त्याच सुमारास दक्षिणेस असलेले विजापूरचे जवळील 
जालीहाल हे ठाणे वसवताना लढाई झाली. त्यात मोगल सैनिक कामास आले. 

शिरवळ आणि शिवापूर ही ठाणी पूर्वी मोगलांनी जिंकली होती. तेथील गढ्यांचे दुरुस्तीचे काम 
चालू होते. तेथील बंदोबस्तासाठी बरामंदखान ३२८० स्वार घेऊन गेला. शिवापूरचा अब्दुर रसूल हा 
ठाणेदार होता. त्याने आपले निम्मे सैन्य गाजीउद्दीनखानाकडे पाठविले. गाजीउद्दीनखान पुण्याजवळ व 
गढनमुना भागात दोन मण सोने, धनुष्यबाण व दहा हजार रुपये घेऊन पुण्याच्या बंदोबस्तासाठी बसला 
होता. पुणे परिसरात मराठ्यांचे हल्ले होत असावेत." 

सुप्याचा ठाणेदार याने १००० ची फौज तयार ठेवली होती. मराठ्यांचे त्या भागात सारखे हल्ले 

होत होते. चांभारगोंदे परगण्यातील उडगाव येथील कान्होजी पाटील हा गावात घोडे व भाले वगैरे जमा 
करीत होता. परिंड्याचा फौजदार अब्दुल्ला चौराघाशी याने त्याला पकडले. हे ठाणे रहुल्लाखानाच्या 
हुकमतीखाली होते. डिसेंबरमध्ये सुप्याला मराठ्यांचे २०० स्वार फितूर झाले. जुन्नर भागात (बेल्हे) 
ऑक्टोबर महिन्यात मोगली ठाण्यावर मराठ्यांनी हल्ला केला. रहुल्लाखानाने प्रतिकार केला. मोगलांनी 
मुख्य नायकाचे गळा कापून शीर नेले आणि आपल्या पराक्रमाचे प्रदर्शन केले. त्यास सुमारास 
नाशिकजवळ २० मराठे कैदी पाठविले. त्यांतला एक रामसेजच्या किल्लेदाराचा ओरस पुत्र होता आणि 
तळकोकणच्या देशमुखाचा एक मुलगा होता. त्यांचेकडून मराठ्यांकडील माहिती विचारण्यात आली 
आणि ते संभाजीराजांच्या चाकरीत असतील तर त्यांना कैदेतच ठेवावे, तसेच अहमदनगरच्या किल्ल्यातील 
संभाजीराजांच्या भाऊबंदाना कैद करावे असा बादशहाचा हुकूम झाला.“ 


प्रकरण सातवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २४९ 


औरंगजेब बादशहा आपल्या सरदारांना ते ज्या 'मागात काम करीत असतील त्या ठिकाणांचा 
नकाशा तयार करण्यास सांगत असे. त्या त्या भागाचे भूगोलाचे ज्ञान असल्याशिवाय सैन्याच्या 
हालचाली करणे शक्‍य नव्हते. ऑक्टोबर, १६८४ मध्ये त्याने बरामंदखानाला सुप्याच्या गढीचा 
नकाशा तयार करण्यास सांगितले.' 

गाजीउद्दीन बहादुर व त्याचा मुलगा कमरुद्दीन हे व इतर अधिकारी यांचा बादशहाने २१ 
सप्टेंबर, १६८४ रोजी सत्कार केला आणि ते रायगडाकडे रवाना झाले. डिसेंबरच्या १२ तारखेच्या 
सुमारास रामसेजजवळ मराठ्यांच्या हालचाली चालू होत्या, नाशिकच्या ठाणेदाराने मराठ्यांना प्रतिकार 
केला. २०० लोक मारले गेले."* 

याच सुमारास मराठ्यांच्या प्रदेशात धान्य येऊ देऊ नये म्हणून कडक बंदोबस्त ठेवला जात 
असे. नाशिकला आलेल्या बुऱ्हाणपुरच्या सुभेदाराने पिंपळगाव येथे ठाणे केले त्यावेळी त्यास बुऱ्हाणपुराहून 
धान्य-आयातीवर कडक नजर ठेवण्यास सांगण्यात आले. गाजीउद्दीन याने रायगडला जाताना डिसेंबर 
महिन्यात तळकोकणातील घाटदुरुस्तीचे काम पाथरवटांना दिले.'* मराठ्यांची कोकणातील रसद ही 
अहमदाबाद बंदरातून गुजरातमधून येत असे. ती बंद करावी म्हणून औरंगजेबाकडून हुकूम झाला.'* 


कोथळा किल्ल्याची कथा 


कर्जतच्या ईशान्येस कोथळागड हा छोटा किल्ला असून सावळ्या (तेल्या) घाटाच्या जवळ आहे. 
गड फार उंच नाही. डोंगराच्या एका घोटीव सुळक्यावरील या किल्ल्यावर जाण्यास पायऱ्या आहेत. 
मराठ्यांचे कोठार व शस्त्रागार भुपाळगडाप्रमाणे या गडावरपण होते. त्यामुळे या किल्ल्यास विशेष 
महत्त्व होते. 

संभाजीराजांचा रायगडावरील मुन्शी काजी हैदर हा फितुर झाला होता आणि तो फितुरांचा लोंढा 
मोगलांकडे ओढीत होता व बादशहाकडून बक्षिसे आणि खिल्लती मिळवीत होता. त्याला कोथळा 
किल्ल्याची माहिती होती. त्याच्या भावाचा मुलगा काजी मुहंमद आणि अब्दुल कादिर यांना मराठ्यांचे 
किल्ले जिंकण्याच्या कामगिरीवर नेमले होते. त्यांनी तो किल्ला घेण्यासाठी त्या भागातील जमीनदारांशी 
बोलणे लावले. किल्ल्याच्या परिसरातील रामाजी नावाच्या जमीनदाराशी संगनमत केले आणि त्याच्याकडून 
त्या परिसराची माहिती मिळविली. 

किल्ल्यातील लोक जवळच्या खेड्यांत धान्य गोळा करण्यासाठी येतात, हे समजल्यावर काजीहेदर 
हा १९ नोव्हेंबर, १६८४ रोजी कोथळा किल्यावर आला. त्याने जमदर, तलवारी वैगेरे हत्यारे, तीनशे 
बंदुकधाऱ्यांबरोबर कोथळ्यास पाठविली. अब्दुल कादिरने त्यांना आपल्या फौजेसह डोंगराच्या पायथ्याशी 
लपवून ठेवले आणि किल्याच्या कमकोट दरवाज्याजवळ जाऊन ओरडा केला की, 'दार उघडा, 
लोकांनी धान्य आणले आहे.' आपलीच माणसे आली आहेत असे समजून लोकांनी दरवाजा उघडला. 
मोगली सैन्य आत घुसले. मराठे सैन्य जास्त होते. लढाई चालू झाली. 

कसूरचा ठाणेदार अब्दुल कादिर आणि माणकोजी पांढरे हे मराठे सैन्यावर तुटून पडले. बंदुका 
व बाणांचा वर्षाव चालू झाला. दारुगोळा आगीच्या भक्षस्थानी पडला. जुन्ररचा किल्लेदार मदतीस आला. 
मराठ्यांचा सरदार नारोजी शर्थीने प्रतिकार करू लागला. तलवार आणि कट्यारींचे वार चालू होते. 
दुर्दैवाने नारोजी कैद झाला. शिक्रापुरचा ठाणेदार माणकोजी करडे, निमोण्याचा ठाणेदार रऊद अंदाजखान 


२५० ज्यलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सातवे 


या सर्वांनी मिळून मराठ्यांशी सामना दिला, अनेक मराठे कामास आले. नारो त्र्यंबक धारातीर्थी पडला, 
त्याचे शिर अब्दुल कादिरने बादशहाकडे पाठविले. ते शिर रस्त्याला टांगण्यात आले. 

किल्ला मोगलांच्या ताब्यात गेला. १६ नोव्हेबर रोजी कोथळा किल्ल्याची सोन्याची किल्ली बादशहाकडे 
पाठविण्यात आली. बादशहाने काजी हैदर, अब्दुल कादिर व अनेक सरदारांना बक्षिसे दिली. काजी 
हैदराला तर ७० हजार रुपये मिळाले. पायदळापैकी ज्यांनी किल्ल्यात प्रवेश केला त्यांना सोन्याचांदीची 
कडी मिळाली." 

एक छोटा किल्ला घेतल्याबद्दल बादशहा बक्षिसांची व खिल्लतीची खैरात करतो, त्या अर्थी मराठा 
वीरांनी हा किल्ला किती चिवटपणे झुंजविला असेल! 

नारोजी त्रिंबकसारख्या असंख्य वौरांमध्ये छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी निर्माण केलेली जिद्द 
कायम होती. नारोजी त्रिंबकाबद्दल मराठी साधनांत काहीच माहिती मिळत नाही. मासिरे आलमगिरीत 
कोथळा किल्ला घेतल्याची नोंद आढळते ती अशी. गुर्हरम महिन्याच्या १७ तारखेस (१४ डिसेबर) 
मुखलीसखान याचा जावई अब्दुल कादिर याने शत्रूकडून कोंडाण्याचा किल्ला जिंकला होता. त्याला 
५००शेचा मनसबदार करण्यात आले.'* या नोंदीतील तारीख आणि अब्दुल कादीर या नावाच्या 
उल्लेखावरून कोथळा ऐवजी 'कोंडाणा' ही चूक झालेली दिसते. 

जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६०६, कार्तिक सुध ११ कोथळागड मोगलांनी घेतला, '* 

पुढे डिसेंबर महिन्यात काजी हैदरने कोथळा किल्ल्याचे वर्णन केल्याप्रमाणे,कोथळा किल्ला आहे 
किंवा कसे? अशी शंका बादशहास आली असावी. त्याला 'तो खरोखरच कोथळा किल्ला आहे', असे 
अतिशखानाने कळविले आणि किल्ल्याचा नकाशा काढून पाठविला. बादशहाने कोथळागडास 
“मिफ्ता हुलफुलफुजुल' हे नाव दिले आणि महरमखानाकडून कोथळ्यास पक्के ठाणे केले आणि 
सावधगिरीने राहावे अशी ताकीद केली. कोथळा किल्ला घेण्यासाठी गोविंदराव वगैरे मराठे मावळ्यांनी 
मदत केली. त्याबद्दल त्यांना पंचवीसशे होन देण्यात आले. कोथळा किल्ल्याच्या दुरुस्तीसाठी अतिशखानाने 
पाथरवट पाठविले.'* 

अशी कोथळा किल्ल्याची कथा. 


कर्नाटकातील हालचाली 

म्हैसूरचा नायक चिकदेवराय हा औरंगजेबाशी संधान बांधून होता. कारण संभाजीराजांशी त्याचे 
वैर होते, हे औरंगजेब जाणून होता. त्रिचनापल्लीच्या पराभवाचे शल्य त्याला टोचणी देत होते. 
गोवळकोंड्याच्या अबुलहसन कुतुबशहाने आणि विजापुरच्या आदिलशहाने संभाजीराजांशी मैत्रीचे संबंध 
ठेवले होते. त्यामुळे चिकदेवराय हा आलमगीर बादशहाकडून गुप्त मदत मागत होता. त्याने आपला 
वकील बादशहाकडे पाठविला. बादशहाने पण आपला सरदार शुजाअतखान यास 'सफशिकनखान' ही 
पदवी देऊन श्रीरंगपट्टणकडे रवाना केले. 

औरंगजेबाचा मदतीचा हात म्हैसूरकरांना मिळाला. म्हेसूरकरांचे युद्ध चालूच होते. इ.स. १६८४ 
च्या डिसेंबर महिन्यात संभाजीराजांचा सरदार दाऊदजी काकडे ३००० स्वार व २००० पायदळ यांसह 
भिटोर किल्ल्याजवळ होता. श्रीरंगपट्टणकडे मोगलांचे ७००० स्वार ५००० पायदळ आले. 

लढाईमध्ये मराठ्यांचा सरदार व मुलगा ठार झाला. त्याचा भाऊ (वि) भिमाजी यास जिवंत 


प्रकरण सातवे ज्वलज्ज्वलनतेजस सं भाजीराजा २५१ 


पकडले. तिमाजी नावाच्या दुसऱ्या सरदारास जखमी केले, तो मृत्युपंथास लागला, इतर १०० माणसे 
मारली. श्रीरंगपट्टणकरांचा विजय झाला. "* 


अकबर व कवी कलश पत्रव्यवहार 


शहाजादा अकबराचा कवी कलश याच्या संबंधातील गुंता इ.स. १६८४ मधील त्यांच्यातील 
पत्रव्यवहारातून समजतो. शहाजादा अकबर व कवी कलश यांनी फिरंग्याशी तह केला. त्यावर त्यांनी 
सह्या केल्या. त्यानंतर अकबर जैतापुरला २० फेब्रुवारी, १६८४ रोजी आपण सुखरूप पोहचल्याचे 
कवी कलश यास लिहितो. 
“मी रबिलावल महिन्याच्या चौदा तारखेस (२० फेब्रुवारी, १६८४) सुरक्षितपणे 
जैतापुरास पोहोचलो. हे पत्र पोहोचताच तुम्ही ताबडतोब माझ्या भेटीस निघावे, 
म्हणजे आपली गाठ पडेल. यात विलंब होऊन कामाला विपरीत वळण लागेल असे 
न होवो. कौरतसिंगाला (संभाजीराजांनी गोव्याला पाठविलेला वकील) आतापर्यंत 
निरोप देण्यात आला असेलच, हे काम निकडीचे आहे. या पत्राला मी दिलेली तोंडी 
आज्ञाच असे समजा.'“ 
कवी कलशाला व कौरतर्सिंगाला अकबर काय कारणास्तव भेटीस बोलावत होता, हे समजत 
नाही. पत्रात “भेटीस येण्यास विलंब लागल्यास कामास विपरीत वळण लागेल', असे तो म्हणतो. 
त्याचा अर्थबोध होत नाही. अकबराची व कवी कलशाची दाट मैत्री झाल्याचे दिसून येते. 
पुन्हा २७ जुले, १६८४ रोजी अकबराने कवी कलशाला पत्र लिहिले -"' 
तुम्ही पाठविलेले पत्र मिळाले. त्यात संभाजीराजे पाचवड (पाचाड) मुक्कामी पोहोचले 
आणि त्यांची तुमची भेट झाली असा मजकूर आहे. महंमद आझम (शहाजादा) याचा 
वकील येथे आला असे समजले. तो कशासाठी येथे आला आणि त्याच्याबरोबर काय 
बोलणी झाली आहेत हे कळले नाही. तुम्हाला तह करणे योग्य वाटत असेल तर तह 
करा. पण माझ्याबद्दल म्हणावयाचे तर मी काही तहाला अनुकूल नाही. पण पत्रव्यवहार 
करण्यास हरकत नाही. तुम्ही इकडे येणे आवश्‍यक आहे. ते सोयीचे होईल. अनेक 
राजकारणे तडीस जातील. तुम्ही जाणावे की, राजकारणाच्या मसलतीसाठी पावसाळ्याचा 
मोसम अनुकूल असतो. तहाच्या गोष्टींवर अवलंबून बेखबर (गाफिल) राहू नका 
कारण उभय पक्षात खरा तह असे नाही. पावसाळ्यानंतर भीमगडचे प्रकरण समोर 
येईल. आपले पुढील हित कशात आहे, हे तुमचे तुम्हाला चांगले समजेल. शाबान 
महिन्याची २४ तारीख, हिजरी १०९२. 
हिजरी वर्ष (हस्तलिखितात) १०९० असे होते. त्याचे कोणी १०९२ केले आहे. पण त्याचे 
इंग्रजी सन १६८१ किंवा १६८२ ची सुरवात असल्यामुळे जदुनाथांनी हिजरी वर्ष १०९५ असावे 
असे गृहीत धरून पत्राची तारीख सत्तावीस जुलै अशी ठरविली आहे. या पत्राचे दुसरे वैशिष्ट्य असे 
की, फारसी पत्रांतून ही 'राजकारण' हा शब्द वापरण्यात आला आहे.” 
वरील पत्रांतून शहाजादा आज्जमचा वकील रायगडला आल्याचे अकबराला समजले, असे तो 
लिहितो. आज्जमचा वकील रायगडला आल्याची इतरत्र नोंद नाही. कवी कलश आणि त्याची काही 


२५२ ज्वलज्ज्वलनतेजस सं भाजीराजा प्रकरण सातवे 


बोलणी झाली होती का? आज्जमबरोबर तहाची बोलणी झाली काय असे तो विचारतो आणि तहास 
त्याची संमती नाही असे तो म्हणतो. पण पत्रव्यवहार करण्यास संमती देतो. पुढे अकबर व संभाजीचे 
वकील औरंगजेबाकडे तहाचा प्रस्ताव घेऊन गेल्याची नोंद ४ डिसेंबर, १६८४ च्या अखबारात 
आढळते. त्याचा आणि याचा संबंध आहे का? अनेक राजकारणे तडीस जातील, 'मीमगडचे प्रकरण 
पुढे येईल वगैरे गोष्टींत काहीतरी गूढार्थ असावा असे वाटते. 
ऑगस्ट महिन्यात परत अकबराने कवी कलशास पत्र लिहिले त्यात तो त्याच्या प्रकृतीची 
चोकशी करतो. ते पत्र असे - 
तुम्ही आजारी होता असे कळले होते. आता तुमची प्रकृती सुधारली असेल. तहाचे 
ठरविणे हे तुमच्या आणि राजाच्या (संभाजी) हाती आहे. तहाच्या वाटापाटीवर 
(नुसते शब्द आणि ध्वनीच ना) विसंबून गाफील राहणे हे शहाणपणाचे नाही. आता 
पावसाळा संपला आहे. भीमगडचे प्रकरण तुम्ही विसरलात कौ काय? फ़िरंग्याशी 
तहाच्या वाटाघाटी झाल्या. महमद आज्जम (शहाजादा) यांच्या वकिलाने काय 
सांगितले? त्यांच्याशी काय ठरले? विजापुरची परिस्थिती काय आहे? रमजान 
महिन्याची १९, तारीख हित्री १०९०. 
जदुनाथांनी १०९० ऐवजी हिजरी वर्ष १०९५ धरले आहे. कारण पत्रातील मजकुराशी ते वर्ष 
जुळते. त्याची तारीख २० ऑगस्ट १६८४ ही येते. 
या आधीच्या पत्राचेच हे स्मरणपत्र आहे. कारण यात साधारणपणे तोच मजकूर आहे. यानंतर 
कवी कलशाने अकबराला वरील दोन पत्रांची पोहोच पुढील पत्रातून दिलेली दिसते. भेटीची तारीख 
ठरविण्याबाबतचे ते पत्र आहे. ते पत्र नोव्हेंबरमधील असावे. 
तुमची दोन पत्रे मिळाली. मजळूर समजला. आम्ही राजवाडी (बिचोली) हून निपालो. 
हेतू हा कॉ, तुम्ही आम्हाला या ठिकाणी येऊन भेटावे. प्रण ते काही जमले नाही. 
आता भेटीसाठी म्हणून तुम्ही मुहररस महिन्याची तीन तारीख (तीस नोव्हेंबर १६८४) 
ठरविली आहे. गुहर्रम महिन्याच्या एक तारखेपासून दह्या तारखेपर्यंत हे दिवस आम्ही 
आमच्या धर्माप्रमाणे सुतकाप्रमाणे पाळतो. या दिवसात कोणतेही चांगले काम हाती 
घेणे आम्ही इष्ट समजत नाही. तुम्ही गुहररम महिन्याची अकरा किंवा बारा ही तारीख 
मुक्रर करून तसे आम्हाला कळवावे. म्हणजे त्याच दिवशी आम्ही साखरपे येशून 
निघून मलकापुरास येऊ. लवकर उत्तर यावे. हे काम निकडीचे आहे हे जाणावे. * 
महंमद अकबर कलशास भेटण्यास आतुर झाला. मलकापूर या ठिकाणी भेटण्यास यावे हे काम 
निकडीचे असल्याचे तो लिहितो. त्यास मागील पत्रात लिहिल्याप्रमाणे काय राजकारण करावयाचे होते 
हे समजत नाही. या पत्राचे उत्तर कवी कलशाने दिलेले दिसते. आपण ग्रहणानिमित्त स्नानासाठी 
कोल्हापूरला जाणार असल्याचे त्याने कळविलेले दिसते. तुम्ही कोल्हापूरहून मलकापुरला यावे असे 
अकबराने लिहिले आहे, ते पत्र - 
तुमचे पत्र मिळाले. 
मुहरर्‍म महिन्याच्या तेय तारखेस (दहा डिसेंबर , १६८४) अहणानिमित्त आपल्याला 


प्रकरण सातवे ज्वलज्ज्वलनत्तेजस संभाजीराजा २५३ 


स्नानासाठी म्हणून कोल्हापुरास जाणे आवश्‍यक आहे असे तुम्ही लिहिले आहे. 
आपण या महिन्याच्या सोळा तारखेस मलकापुरास येऊन सतरा तारखेस भेटू असेही 
तुम्ही लिहिले आहे. आम्ही मुहरमचे दहा दिवस थांबलो, ते केवळ सुतकाचे दिवस 
म्हणून. हे दहा दिवस संपले का, मुहरमच्या अकरा तारखेस आम्ही साखरप्याहून 
निघून मलकापुरास येऊ. तुम्ही पण त्या दिवशी मलकापुरास येऊन मल््रा ग्रेटावे. भेट 
झाल्यानंतर तुम्ही कोल्हापुरास जावे. विलंब लावू नये. याउपर तुमची मर्जी" 
वरील पत्रातून कवी कलशामार्फत संभाजीराजांच्या पण भेटीची इच्छा असल्याचे त्याने लिहिलेले 
दिसते. संभाजीराजांना त्याने आपली ही इच्छा कवी कलशामार्फत कळविली असावी. पुढे डिसेंबर, 
१६८४ मधील त्याने संभाजीराजांना लिहिलेल्या पत्रावरून हे लक्षात येते. ते पत्र - 
अकबराचे संभाजीराजांस पत्र (डिसेंबर १६८४) 
आमच्या बंधूंना (संभाजी) विदित व्हावे का, तुमचे येणे म्हणजे एक अत्युत्तम गोष्ट 
होय. मीपण मलकारपुरास येत आहे. आपली गाठ पडावी आणि उद्दिष्ट साध्य व्हावे 
हीच इच्छा. अधिक काय लिहावे? भेटीची इच्छा आहे. 
या पत्राप्रमाणे त्यांच्या भेटी झाल्या किंवा कसे हे समजत नाही. कवी कलशाची व अकबराची 
मेट झाली असावी. पण त्यातून काही निष्पन्न झाल्याचेपण लक्षात येत नाही. पुढे अकबराने कवी 
कलशाला १८ जानेवारी, १६८५ ला पत्र लिहिले आहे. त्याचा परामर्श पुढे घेण्यात येईल. 
एकंदरीत कवी कलश व शहाजादा अकबर हे दोघेही उत्तरेकडील असल्यामुळे त्यांची मैत्री 
झालेली दिसते. त्या मित्रत्वाचा हिंदवी स्वराज्यास काहीएक उपयोग नव्हता. कवी कलशाने अकबराच्या 
माध्यमातून बहुगुणी व अतिमहत्त्वाच्या मुत्सद्द्यांचा काटा मात्र काढला, हे कटू सत्य आहे. औरंगजेबाच्या 
राज्यात हलक्या माणसांचे कसे महत्त्व वाढले होते. हे अकबराने बादशहास पत्र लिहून कळविले होते. 
त्यात त्याने लिहिले होते..... 
हलकट माणसांना विलक्षण अधिकार श्राप्त झाले आहेत. आज विद्वान प्रतिष्ठित 
माणसे त्यांच्या दाराशी ताटकळत उभी असलेली दिसतात. विद्वान कल्पनाही करू 
शकत नाहीत इतकी अतिष्छा मूर्खांना लाभली आहे. अशा भ्रयंकर काळापासून 
परमेधर आम्हाला वाचवो....”** 
हेच चित्र महाराष्ट्रातही दिसू लागले काय? 


अकबर व संभाजीराजे यांचा बादशहाकडे तहाचा प्रस्ताव 


इ.स. १६८४ च्या नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस दिंडोरीचा किल्लेदार अब्दुल रहेमान याच्याकडे 
अकबराची “आगामामा' नावाची बाई संभाजीराजांच्या वकिलासह गेली. त्या दोघांनी त्यास सांगितले 
की, 'आम्ही निर्दोष आहोत.-आम्ही तहाचा निरोप घेऊन आलो आहोत.' त्यावर अब्दुल रहेमान याने 
सांगितले की, “आपल्याला हा अधिकार नाही आणि संभाजीबद्दल किंवा अकबराबद्दल काही अर्ज 
कोणी करील त्याला बादशहा गैरसमजुतीमुळे बडतर्फ करतात, कैदेत ठेवतात किंवा ठारसुद्धा करतात.' 
पण त्या दोघांनी एक वेळ तरी आमची कैफियत बादशहासमोर मांडावी, आमच्या नशिबाने काय होईल 
ते होईल. बादशहाकडून काहीही हुकूम झाला तरी चालेल,” म्हणून विनंती केली. त्यांच्या विनंतीप्रमाणे 


२५४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सातवे 


बादशहाकडून सय्यद ओघलान यास हुकुम झाला आणि वरील खानास 'मोगलांनी (आगामामा) 
वकिलासह त्याने आपला भाऊ मलिकशाह याचे बरोबर पाठवावे,” असा हुकूम दिला. 

त्याप्रमाणे ४ डिसेंबरच्या सुमारास सय्यद ओघलानाचा भाऊ मलिकशाह हा आगामामा या 
अकबराच्या बाईस व संभाजीमहारांजाचा वकील व अकबराचा वकील यांना घेऊन बादशहाकडे गेला. 
बादशहाने त्यांना १०० तोळे वजनाची एक अशरफी बक्षिस दिली. त्यानंतर त्यांना झिनतुत्रिसा 
बेगमेकडे नेण्यात आले. बादशहाने मुघलानीजवळ अकबराची चोकशी केली. अकबराचा वकील आणि 
मुघलानी यांनी येथेच राहावे असे सांगण्यात आले. शेख अब्दुल्ला याने त्यांचा खर्च करावा असा हुकूम 
झाला. संभाजीराजांच्या वकिलांनी तह करण्यासाठी अर्ज आणला होता. तो बादशहाने बघितलासुद्धा 
नाही. बादशहा म्हणाला, 'काफर बच्च्याशी तह फक्त तलवारीनेच होईल.” वकिलांना जाण्यासाठी 
दस्तक परवाने देण्यासाठी त्यांना गाझीउद्दीनशहाकडे पाठवण्यात आले. “त्यांना वाटेत कोणी अडथळा 
करू नये व त्यांना संभाजीराजांकडे जाऊ द्यावे, असा बादशहाने आदेश दिला. 

अशा तर्‍हेने अकबर आणि संभाजीराजे यांचा तहाचा प्रयत्न फसला. औरंगजेब बादशहाला 
आपल्या दक्षिण जिंकण्याच्या स्वप्नाची पूर्ती होईल असे वाटू लागले होते. संभाजीस आपण आता 
सहज जिंकू अशी त्याला खात्री झाल्यामुळे त्याने तहाचा प्रस्ताव धुडकावून लावला असावा. 


१६८४ मध्ये संभाजीराजांचा इंग्रजांशी तह 
२७ डिसेंबर, १६८३ रोजी कॅप्टन रिचर्ड केजविनच्या हातात मुंबईची सत्ता आली. त्यांनतर 
केजविनने इंग्रज आणि संभाजीराजे यांचे संबंध कसे आहेत, आपले धोरण काय ठेवले पाहिजे हे 
लंडनला कळविले. त्यात त्याने संभाजीराजांनी पोर्तुगिजांशी केलेल्या लढाईचा त्यात खिश्चन लोकांची 
केलेली हत्या वगेरे गोष्टींबाबतच्या चर्चा केली आहे. आपल्याकडून संभाजीराजे ४०० पिंपे दारू, ६० 
मोठ्या तोफा, ४००० पौंड कथील, ४०० यार्ड जाड कापड, १५० लहान जहाजे आणि मोठ्या 
जहाजाची मागणी करीत आहेत. नाहीतर ते 'पोर्तुगिजांप्रमाणे आपलीही दुर्दशा करू”, असे म्हणत 
आहेत. पण आम्ही या मागणीचा विचार केला नाही. शत्रूचे ३० हजार सैन्य आमच्या भोवती पसरले 
आहे. आमच्याकडे शिबंदी कमी आहे. मोगलांनी संभाजीचा वकील कैद केला होता. त्याला ते ठार 
मारणार होते. पण आम्ही त्याला ताब्यात घेऊन संभाजीराजांकडे पाठविले.' सुरतकरांविषयी पण 
केजूविनने या पत्रातून ओरड केलेली आहे. 
त्यानंतर संभाजीराजांकडे वकील पाठवून सामोपचाराच्या गोष्टी करण्याचे केजविनने योजिले 

त्याप्रमाणे हेन्री गॅरी व थॉमस विलकिन्स्‌ हे बीरवाडीस संभाजीराजांना भेटले आणि समझोता झाला. 
त्यांनतर संभाजीराजांनी इ.स. १६८४ मध्ये केजविनला पत्र लिहिले ते पुढीलप्रमाणे - 

पूजनीय कॅप्टन हेन्री गॅरी व बॉस विलकिन्स आणि राम शेणवी यांनी आम्हास 

विदित केले कौ, तुमची आमच्याशी गेत्री करण्याची व समझोत्याचा पत्रव्यवहार 

करण्याची इच्छा आहे. ती मला आतिशय मनस्वी वाटते. तुम्ही जो तुमचा पहिला 

व्काल माझ्याकडे पाठविलात तो बीरवाडी येथे मजला भेटला. त्याने तुमचे मनोगत 

मला सांगितले. त्याचा विचार करता त्यास माझी सहमती असल्याचे समजावे: 

आताच्या तुमच्या राजदूताने सर्व काही समजाविले. त्याचा विचार करून मी त्यास 


प्रकरण सातवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २५५ 


मान्यता देतो. तहातील कलमांस माझी मान्यता देऊन एक सुचवितो की, त्यांत 
फेरफार करण्यास प्रतिबंध असावा. जी कलगे आधीची आहेत ती तशीच ठेवावीत. 
त्यांचे अवलोकन करून त्यात काही बदल होणार नाहीत यावर विश्‍वास ठेवून तुमचा 
आमचा पत्रव्यवहार दिवसेंदिवस वाढत राहावा. 
मत्तरिय व विश्वासू 01) 1०02 &॥॥1॥॥॥) कवी कलश व राजदूत यांची दखल 
घ्यावी, याबद्दळ अधिक लिहीत नाही. तुमच्यात व सिद्दीत फरक होता. (वैर होते) 
असे कॅप्टननी मला सांगितले आणि माझ्या मदतीची अपेक्षा करतात. तो माझा मोठा 
शत्रू आहे. तर तुम्ही माझे मित्र आहात. म्हणून आपले एकमेकांचे शत्रू आपले शत्रू 
ठरतात. हे विचारात घेऊन तुमच्या सर्व शक्‍तींनीशी सिद्दीचा उच्छाद करा. मीसुद्धा 
माझ्याकडून सर्व प्रकारे मदत करीन. तुम्हास या शत्रूचा नाश करण्यास सोईचे होईल 
की ज्यामुळे आपली मैत्री वृद्धिंगत होईल. 
इति मर्यादा. शिवशक १० 
इंग्रज आणि संभाजीराजे यांच्यात शिवशक १० म्हणजे इ.स. १६८४ मध्ये तह झाला. 
राजशक १० (संभाजीराजांचे शक ४) मुंबईच्या गव्हर्नरने पाठविलेले कॅप्टन हेन्री गॅरी आणि 


थॉमस विलकिन्स हे राजदूत व राम शेणवी यांना दुभाषा म्हणून पाठविले होते. त्यांनी अनेक बाबी 
सांगितल्या. त्यांचा विचार करून खालील गोष्टीस संभाजीराजे अखेर मंजुरी देत आहेत. 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


यापूर्वी इंग्रजांकडून काही फरक किंवा हस्तक्षेप झाला असल्यास त्यांचा विचार करू नये . तसे 
मीसुद्धा करीन. ते भूतकाळात जमा झाले आहे. आता आपल्यात शांततेचा करार होत आहे. 
तेव्हा किरकोळ क्षुद्र गोष्टीं घडल्यास त्याची दखल घेऊ नये आणि काही गोष्टी मान्य कराव्या. 
इंग्रजांना व त्यांच्या व्यापाऱ्यांना माझ्या प्रदेशात व बंदरात जा-ये करण्यास मुभा राहील. तेथे 
त्यांना फॅक्टरी काढण्यास व मालाची आयात निर्यात करण्यास जरूर ती जकात भरून परवानगी 
राहील. जकात अधिकारी त्यांना त्रास देणार नाहीत. असे स्वातंत्र्य माझ्या व्यापाऱ्यांना व माझ्या 
रयतेस इंग्रजांकडून त्यांचे बंदरात राहील. 

इंग्रज किंवा त्यांच्या व्यापाऱ्यांनी माझ्या प्रदेशात व्यापार करताना चोरी किंवा लट केली तर 
त्यांना योग्य त्या न्यायासनापुढे उभे राहावे लागेल. त्यांच्याकडून भरपाई घेतली जाईल. माझ्या 
प्रदेशात तेच होईल व प्रजेच्या बाबतीतपण त्याचे पालन केले जाईल. 

इंग्रजांची जहाजे, गुराबे, ताटवे बंदरातून फिरत असताना परतीच्या वाटेवर वादळ झाले तर 
त्यांना बंदरात आश्रय मिळावा व ती परत विनाअडथळा सुखरूप परत जावीत. त्यांचेकडून 
जकात कर घेतला जाऊ नये. आयात मालावर जकात घ्यावी. त्याबाबतीत माझ्या वडिलांप्रमाणे 
चालू असलेला शिरस्ता मी पाळीन आणि ख्रिश्चनांना त्याचप्रमाणे नियम राहातील. 
आपल्यात हा शांतीचा करार झाला आहे. त्यात कोणी व्यक्तींनी काही बिघाड केला तर त्याची 
शहानिशा करून करार मोडला जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी, हे दोघांसही मान्य आहे. 
माझे आणि मोगलांचे युद्ध पुढे चालू राहिले तर त्या निमित्ताने माझे लोक मोगलांच्या प्रदेशात 
घुसले आणि तेथे इंग्रजांच्या फॅक्टरीज्‌ असतील, त्यांस काही बाधा पोहोचली तर त्याची 


२५६ ज्वलज्ज्वलनततेजस संभाजीराजा प्रकरण सातये 


नुकसान-भरपाई त्या सुभेदार किवा हवालदाराकडून घ्यावी, कदाचित आमचे अडते, दलाठ 
पकडले गेले तर त्यांना सोडून देण्यात यावे. 

(७) मोगलांची व माझी तारवे, गुराबे आणि अनेक जहाजे समुद्रात फिरत आहेत. ती काही फुटली, 
ती आपच्या लोकांनी लुटली आणि त्यात इंग्रजांचा माल असेल तर त्याच्या खाणाखुणा तपासून 
तो परत करावा आणि इंग्रजांनी पण पकडलेल्या जहाजात माझ्या प्रजेचा माल असेल तर परत 


करावा. 
(८) आयात मालावर इंग्रजांची अडीच टक्के जकात बसेल आणि निर्यात ही जकातमुक्त असेल व 


तसा त्यांना त्रास होणार नाही. 

(९) इंग्रज असे सुचवितात की, राजापूर ते बालाघाट यामागे जाणाऱ्या त्यांच्या मालावर अदिलशाहीच्या 
वेळी घेत असलेल्या पद्धतीप्रमाणे जकात घ्यावी. 

(१०) इंग्रज आणि इतर व्यापारी माझ्या प्रदेशातून व बंदरातून मालाची ने-आण करतील तेव्हा 
त्यांच्याकडून माझे अधिकारी, सुभेदार हे अवाजवी नियमबाह्यमार्गे जकात घेणार नाहीत. 

(११) पोर्तुगीज, इंग्रज आणि डच यांच्यात युद्ध चालू आहे. माझे लोक इंग्रजांस अगर त्यांना मदत 
करणार नाहीत. इंग्रजांशी शांतता करार हा नि:संदेह पाळला जाईल. 

(१२) माझ्या प्रदेशातील एखादी व्यक्ती व्यापार करताना, खरेदीविक्री करताना एखाद्याचे देणेदार 
असेल तर त्याला सुभेदारापुढे खेचावे व त्याच्या दर्जाप्रमाणे ते देणे फेडून घ्यावे. ही बाब माझ्या 
रयतेबाबतही इंग्रजांनी पाळावी. 

(१३) एखादा इंग्रज अधिकारी गुन्हा करून पळून माझ्या प्रदेशात आला तर त्याला पकडून स्वाधीन 
करावा. तसेच इंग्रजांनी पण करावे. 

(१४) माझा एखादा माणूस इंग्रजांच्या वखारीत घुसला आणि काही भांडण केले तर चौकशी करून 
त्यास शिक्षा करावी. इंग्रज माणसांचा दोष असेल तर त्यांस गजाआड घालावे आणि मुंबईला पत्र 
लिहावे व उत्तराप्रमाणे त्यांना शिक्षा करावी. 

(१५) मुंबईला लाकडाची कमतरता असल्याकारणामुळे लाकडे खरेदी करण्यास व ती जकातीशिवाय 
नेण्यास परवानगी असावी. पूर्वीची पद्धत तशीच चालू राहील. पूर्वी जकात घेतली जात होती. 
आता तेच केले जाईल. 

(१६) पूर्वी इंग्रजांची वखार राजापूरला होती. त्यावेळी राजापूरच्या व्यापाऱ्यांचा माल विकला होता. 
त्याची उधारी राहिली आहे. ती सुभेदारांनी व हवालदारांनी चोकशी करून योग्य मार्गाने वसूल 
करावी. 

(१७) इंग्रजांनी नागोठणा व पेण येथे वखारी उघडाव्यात. घाटावर मालाची आयात निर्यात करताना 
राजापुराप्रमाणे जकात कर द्यावा. त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही. 

(१८) माझ्या प्रदेशातून कोणताही माणूस गुलाम म्हणून खरेदी करू नये. किंवा त्याला खिश्चन करू 
नये. 

(१९) खुदाबंदापुरहून माझे वडील शिवाजीराजे यांनी जो माल घेतला होता, त्याचे दहा हजार पगोडा 
पातशाही होन देण्याचा करार केला होता. त्यातील काही रक्कम राजापूर येथील वखारीच्या 


प्रकरण सातवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २५७ 


बांधकामासाठी खर्च करण्यात आली. ती आणि आणखी होणारा खर्च वजा जाता उरलेली रक्कम 
मी नारळ व सुपारी यांचे माध्यमातून देईन. 

(२०) माझ्या प्रदेशात कोठेही वखारी बांधाव्यात. पण त्यांची लांबी ६० कोविद व रुंदी १५, उंची 
अडीच आणि भिंतीची जाडी अर्धा कोविद अशा मापाच्या असाव्यात. यापेक्षा अधिक भृक्षेत्र घेऊ 
नये. ते जर पुरेसे वाटले नाही तर बाजारात त्यांच्या व्यापाऱ्याने दुकाने बांधावीत व त्यास कॅ. 
रिचर्ड केजविननी परवानगी द्यावी. 

(२१) इंग्रजांचे व्यापारी, विणकर, रंगारी यांच्या मालाला सुभेदार आणि हवालदारांनी त्रास देऊ नये. 
त्यांना उलट मदत करावी. 

(२२) इंग्रजांनी सोने चांदी आणून टांकसाळीतच नाणी पाडावी. इतर ठिकाणी ते काम करू नये. यावर 
त्यांना व्याजआकारणी होईल. 

(२३) इंग्रजांचे मजूर व लोक त्यांच्या मालाच्या रक्षणासाठी असतील ते, सुभेदार व इतर अधिकारी 
यांनी त्यांच्या कामात अडथळा आणू नये. पण जररीपेक्षा जादा माणसांना परवानगी मंजूर 
करता येणार नाही. 

(२४) इंग्रजांनी सुचविले होते को, “एखादा सुभेदार अगर हवालदार त्यांचे प्रदेशातून माल घेतील तर 
त्यांना माझे अथवा माझ्या अधिकाऱ्याचे संमतिपत्राशिवाय घेता येणार नाही. तेव्हा त्यांनी माझ्या 
अगर माझ्या प्रमुख अधिकाऱ्याचे पत्र दाखविल्यास माल घ्यावा अन्यथा त्या बाबतीत पत्रव्यवहार 
करावा व त्याची मंजुरी त्यांच्या मर्जीवर राहील. 

(२५) इंग्रजांची अशी सूचना आहे की, सुभेदाराने मुंबईला वकिलास पाठवू नये. एखाद्या सबळ 
कारणासाठी वकील पाठवावा. सुभेदाराने त्यांच्या किरकोळ कारणासाठी पत्र लिहून माणूस पाठवावा. 

(२६) इतर खिश्चनांना (व्यापारी) व्यापाराच्या बाबतीत जे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे ते त्यांना 
मिळावे. 

(२७) इंग्रजांचा व सिद्दीचा संघर्ष झाल्यास मी त्यांना मदत करण्याचे आश्वासन देतो. 

(२८) जेथून माल आणला त्या ठिकाणीच जकात घ्यावी. मध्ये वाहतुकीस अडथळा आणू नये. माझ्या 
वडिलांच्यापासूनच्या पद्धतीप्रमाणेच ही पद्धत तशीच चालू ठेवावी. 

(२९) इंग्रज सुचवितात की, त्यांच्या कोणत्याही नोकरांकडून जकात अगर डोईकर घेऊ नये. खिश्चनांच्य 
बाबतीत माझ्याकडूनसुद्धा तेच केले जाईल. 

(३०) इंग्रजांनी सुचविले को, त्यांची फत्तेमारी त्यांच्या पत्राने, कोणत्याही प्रकारचा अडथळा न येता 
होईल, त्यासाठी इंग्रजांची सील केलेली पत्रे असतील. मात्र त्याचे सील तपासले जाईल. मग 

त्यास अडथळा येणार नाही. 

कोणते प्रकारचा संदेह न ठेवता ही करारकलमे अंमलात आणली जातील. 


कर्नाटकासाठी केलेली ११ कलमे 


(१) इंग्रजांनी कोठेही वखारी उघडाव्यात. सध्याच्या त्यांच्या वखारी तिवेशपट्टम, कडलोर व कोईमतूर 
येथे आहेतच. आणखी त्यांनी कोठेही काढाव्यात. त्यांची लांबी ६० कोविद, १५ रुंद, २॥ 
उंच, व अर्धा कोविद जाडीच्या भिंती या मापात असाव्यात. त्याशिवाय त्यांना जागा अपुरी 


२५८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण सातवे 


वाटत असेल तर त्यांनी व्यापाऱ्यांना दुकाने बांधून द्यावीत. 

(२) व्यापारी, रंगारी, विणकर इंग्रजांचे मालकीचा माल बाळगीत असतील तर त्यांना हवालदार व 
सुभेदार यांनी अडथळा आणू नये. उलट त्यांना मदत करावी. 

(३) इंग्रजांनी वखारीच्या संरक्षणासाठी मजूर किंवा इतर लोक ठेवले असतील तर त्यांना मालाची 
आयात-निर्यात करीत असता त्यांना सुभेदार, हवालदारांची अडचण आणू नये. मात्र असे मजूर 
इंग्रजांनी वाजवीपेक्षा जास्त ठेवू नयेत. 

(४) इंग्रजांच्या नाविक व्यापारास माझ्या प्रदेशातून चोरीची किंवा लुटीची झळ पोहोचल्यास त्या 
चोरास सुभेदार किंवा हवालदार यांचे समोर खेचले जाईल आणि जरूर तो न्याय मिळेल व 
त्याची भरपाई होईल. 


(५) इंग्रजांनी आयातीवर अडीच टक्के कर भरावा. वाहतुकीवर आकारणी होणार नाही व त्रासही 
होणार नाही. 

(६) इंग्रजांच्या व्यापाऱ्यांकडून अगर रहिवाशांकडून कुणी माल खरेदी केला आणि त्याची उधारी 
थकविली तर त्यांस सुभेदारपुढे खेचले जाईल आणि वसुली केली जाईल. यात गय केली 
जाणार नाही. 

(७) इंग्रजांनी माझ्या प्रदेशातून गुलाम माणसे खरेदी करू नयेत आणि त्यांना खिश्चन करू नये. 

(८) माझी जहाजे, गुराबे, तारवे जर वादळामुळे तुमच्या बंदरात लागली तर जप्त करू नयेत. 
इंग्रजांप्रमाणे खिश्चनांना पण हे स्वातंत्र्य राहील. 

(९) इंग्रज असे सुचवितात की, माझ्या राज्यातील कोणी सुभेदारास जो माल लागेल तो ते देतील 
पण त्यांना मुख्याधिकाऱ्याचे पत्र लागेल. त्याच्या अभावी इंग्रजांनी माल द्यावा न द्यावा हे त्यांच्या 
इच्छेवर राहील. 

(१०) आमच्या नोकरांकडून डोईपट्टी घेऊ नये. त्याचप्रमाणे खिश्चनांकडूनपण घेऊ नये. 

(११) इतर खिश्चनांना व्यापारावरील सवलतीपेक्षा अधिक सवलती मिळतील. अशा सर्व सवलतींत 
इंग्रजही लाभार्थी राहतील. 

निष्कर्ष 

(१) इंग्रजांनी व संभाजीराजांनी हा करार करून जुने भांडण मिटवून टाकले. 

(२) इंग्रजांकडून सिद्दीचा बंदोबस्त झाला. 

(३) संभाजीराजांनी इंग्रजांच्या नुकसानभरपाईचे संबंधितांना हुकूम दिले. 

तहाच्या अमंलबजावणीच्या दृष्टीने केलेल्या कारवाईची काही उदाहरणे - 
गोंदाजी जाधव, मुख्य दर्यासारंग, गोविंदराव कान्हो, आरमाराचा सर सुभेदार, सिद्दी मिस्त्री, 

आरमाराचा प्रमुख, गोपाळ दादाजी, अंताजी लक्ष्मण, विठ्ठल, गोपाळ परशराम इ. अधिकाऱ्यांना काही 

सूचना दिल्या. त्यांचा सारांशाने तपशील. - 

(१) इ.स. १६८१ मध्ये सुलतानखानाकडे आरमाराचा सुभा असताना मुख्य दर्यासारंग गोंदजी 
जाधव याने फागी महमूद व अवाजी ढंक याचेकडून ३७ रु. रोख, १२५ रुपयांची तांब्याची 
भांडी, ४५० रुपयांचे १५ मुढा धान्य घेतले होते. तो माल सापडलेला म्हणून त्याने त्याची 


प्रकरण सातवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २५९ 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


जप्ती केली असेल तर भांडी परत करावी व धान्याची किंमत देण्याबाबत निर्णय घेऊन कळविले 
जाईल. 

सिद्दी मिसरी हा आरमार प्रमुख होता. सिंदवडकडून १५१ रु. माल विकत घेतल्याचे नजरेस 
आले. ती नोंदवही तपासून त्याची नोंद काय आहे? होडी फुटल्यामुळे तो जप्त केला आहे का? 
तसे असेल तर तो परत न देणे, चोरीचा किंवा लुटीचा असेल तर परत करावा. हिशोब तपासून 
त्याप्रमाणे भरपाईची योजना करता येईल. 

गोविंदराव जाधव आरमाराचे सर सुभेदार यांच्या सिंद्य्यांशी चकमकी झाल्या. त्याने मुंबईच्या 
लाकूडफाटा वाहून नेत असलेल्या होड्या सिद्दीच्या म्हणून धरल्या होत्या. त्या मुंबईच्या 
असतील तर इंग्रजांना परत द्याव्यात. खात्री करून घ्यावी. 

मुंबईचा व्यापारी वेणू धर्माजी याची १५०/- किंमतीची होडी कुलाब्यात पकडली होती. ती 
वादळाने फुटली असल्यास प्रश्‍न नाही. पण ती लुटण्याच्या दृष्टीने पकडली असेल तर परत 
करावी. 

अंताजी लक्ष्मण सुभेदार व मुजुमदार यांना कळविण्यात येते की, अथणीच्या इंग्रज वखारवाल्यांना 
कारभाऱ्यांकडून त्रास होत असल्याची मुंबईकरांची तक्रार आहे. रीतसर जकात घेण्यास हरकत 
नाही. पण त्रास देऊ नये. 

फारिंग पेठेच्या इंग्रज वखारवाल्यांशी गोपाळ दादाजी पालीकोटचा सुभेदार यांचा बखेडा झाला 
होता. त्यावेळी त्यांचा माल धरला होता. आता इंग्रज व मराठे यांचा तह झाल्यामुळे जकात 
घ्यावी. पण त्रास देऊ नये. 

शिवाजीराजांनी राजापुरच्या वखारीची नुकसान भरपाई म्हणून १० हजार पातशाही पगोडे 
देण्याचे मान्य केले होते. त्यातील ३३६७ भरले आहेत. उरलेले ६६३३ मधून वखारीचे 
बांधकामावर खर्च झाला. आतापर्यंतचा बांधकामावरील खर्च व पूर्ण करण्यास येणारा खर्च वजा 
जाता बाकीची रक्कम मुंबईकरांना द्यावी. त्या रकमेची सुपारी व नारळ यांचे माध्यमातून भरपाई 
करावी. शिवाजीराजे व इंग्रज यांचे वैर असताना जो माल इंग्रजांच्या राजापूर येथील वखारीतून 
लुटला होता तो शिल्लक असेल तर त्यांना द्यावा. नसेल तर त्याची हिशेब करून भरपाई करावी. 
असे राजापूरचे सुभेदार व मुजुमदार दिनाजी विठ्ठल यांना कळविण्यात आले. 

गोपाळ परशुराम सुभेदार कोल्हापूर याने घाटात पकडलेला इंग्रजांचा २५९० पातशाही पगोडे 


किंमतीचा माल शिल्लक असेल तर द्यावा. नसेल तर हिशोब तपासून आमच्याकडे पाठवावा. नंतर त्याचा 
निर्णय घेऊ.“ 


केजविनने दि. १५ डिसेंबर, १६८४ रोजी या घटनांचा अहवाल इग्लंडच्या राजास कळविला. 
वरील तहामुळे सिद्दीची पक्की कोंडी झाली. त्याला आपले आरमार मंबईजवळून हालवावे 


लागले. तो सुरतेस गेला याचे सर्व श्रेय केजविन या गव्हर्नरास जाते. मुंबई बेटाबद्दल सुरतकरांचे भांडण 
चालूच होते. शेवटी जॉन चाईल्ड, जॉन सेंट जॉर्ज यांना यश आले आणि शेवटी १९ नोव्हेंबर, 
१६८४ रोजी मुंबई बेट सुरतकरांच्या ताब्यात गेले. 


(1 (1 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


प्रकरण सातवे 


२६० 
संदर्भ टीपा 
१. संपसासं - पृ. ३५ १५. ऐश - पृ. ३० 
२. अखबार - क्र. ४९१, १-८-८४ १६. अखबार - क्र. ५३० 
३. अखबार - क्र. ४८८, ४९२, ४७०, ४९१, ४९४, १७. अखबार - क्र. ५२९ 
४९८, ५०२, ५०४, ५०५, १-८-८४ १८. मोमसं - पृ. ६५ 
४. अखबार - ७-१-१६८४ १९. कित्ता 
५. अखबार - क्र. ४७५ २०. कित्ता 
६. अखबार - २७-१-१६८४ २१. कित्ता 
७. अखबार - क्र. ५१३ २२. कित्ता 
८. अखबार - क्र. ५०८, १३-१-१६८४ २३. कित्ता - पृ. ६६ 
९. अखबार - क्र. ५०८ २४. कित्ता 
१०. अखबार - क्र. ५१३ २५. कित्ता 
११. अखबार - क्र. ५२६ २६. कित्ता - पृ. ६१ 
१२. अखबार - क्र. ५२१ २७. अखबार - क्र. ५२३ 
१३. अखबार - क्र. ५१०, ५११, ५१२, ५१४ २८. भाइसंमं - त्रे १९३२ वर्ष २, अंक १-४पृ. ३२, 
१४. मऔ- पृ. २९ ३७ 


प्रकरण आठवे 
औरंगजेबाच्या और चाली 


सन १६८५-१६८६ 


सन १६८५-१६८६ 

0 औरंगजेबाच्या और चाली 

0 अकबर याचे संभाजीराजांस पत्र 

0 औरंगजेबाचे आदिलशाही व कुतुबशाही यांवर आक्रमण 
0 इ. स. १६८५-८६ मधील स्वराज्याकडील हालचाली 
0 कर्नाटकातील हालचाली (इ.स. १६८५-८६) 


औरंगजेबाच्या और चाली 


इ.स. १६८४ मध्ये पोर्तुगीज आणि इंग्रज यांच्याबरोबर संभाजीराजांनी तह केले. पोर्तुगिजांची 
ताकद कमी झाली. ते शांत झाले. इंग्रज मराठ्यांना ओळखून होते आणि त्यांना आपले बस्तान 
मराठ्यांचे प्रदेशात बसवायचे असल्याने त्यांनी संभाजीराजांशी तह केला. त्यामुळे सिद्दीला मुंबईचा 
आसरा बंद झाला. सिद्दी सुरतकडे वळला. पण मुख्य शत्रू औरंगजेब भरगच्च खजिन्याच्या, अफाट 
सेनादलाच्या आणि फितुरीच्या जादूचे जिवावर मराठ्यांवर चोफेर मारा करीत होता. तरीसुद्धा मराठे 
जिद्दीने आणि चिवटपणाने झुंजत होते. पण आता सैन्याचे मनोधैर्य खचू लागले होते. खजिना रिकामा 
होऊ पाहात होता. शेकडो सैनिकांना वीरगती प्राप्त झाली होती. रायगडावर कुलेखत्यारांचा प्रभाव 
वाढला होता, प्रधान आणि सरकारकुनांची कोंडी होत होती. औरंगजेबापुढे संभाजीराजे आणि शहाजादा 
मुहंमद अकबराने पाठविलेला तहाचा प्रस्ताव औरंगजेबाने फेटाळून लावला होता आणि 'मराठ्यांशी 
आता तह तलवारीनेच होईल,' असे बजावले होते. रायगडावरील आणखी दोन बहुमोलाचे मुत्सद्दी 
आणि मानाजी मोरे यांसारखा खंदा वीर गजाआड गेला होता. त्यामुळे सैन्यामध्ये नाराजी पसरली होती. 
राहुजी सोमनाथ, प्रल्हाद निराजी, वासुदेव जनार्दन, गंगाधरपंतांसारख्या स्वराज्यनिष्ठ, स्वामिनिष्ठ 
जाणत्या कारभाऱ्यांची कारागृहात रवानगी झाल्यामुळे लष्कर आणि रयत यांचे मनात काही वेगळे 
पडसाद उठू लागले असल्यास नवल नाही! 

याचाच परिणाम म्हणून सैनिकांची निष्ठा विचलित होऊ लागली आणि औरंगजेबाच्या आमिषाला 
त्यांची मने बळी पडू लागली. पाण्याचा तुंब फुटू लागला, बादशहाच्या दारात फितुरांचा लोट वाहू 


२६२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण आठवे 


लागला. स्वामींनी ज्या कारकुनांना (कार्यकारी मुत्सद्द्यांना) स्वराज्यद्रोही ठरविले, यमसदनास पाठविले, 
कारावासात डांबले त्यांनी मात्र आपली स्वामिनिष्ठा, स्वराज्यावरील अढळ प्रेम, छत्रपतींवरील माया 
यांचा सौदा केला नाही. ते अचल राहिले! 

बादशहा औरंगजेब मराठ्यांचा समूळ मोड करण्यासाठी असमर्थ ठरला होता. त्याला कोठेही 
निर्णायक विजयाची आशा दिसत नव्हती. स्वत: अत्यंत संयमाने आणि सावधपणे वागूनसुद्धा त्याची 
मनोवृत्ती विचलित झाली. इतक्या चिवटपणे झुंज देणारा मराठा सैनिक आपल्या राष्ट्रावर, धर्मावर, 
आपल्या नायकावर, स्वामींवर अक्षय प्रेम करणारा मरहठ्ठा वीर! तरी सुद्धा त्याचा जोर कमी का व्हावा? 
कुठेतरी काहीतरी गफलत होती. राजरथ रस्ता चुकत होता! 

याउलट औरंगजेबाने पुन्हा कंबर बांधली होती. धूर्तपणाचा अग्रणी, राजकारणातील खाचाखोचांचा 
पक्का जाणकार असा औरंगजेब हे जाणून होता की, विजापुरकरांचा आणि गोवळकोंडेकरांचा स्नेह 
संभाजीचे वडिलांनीच राखला आहे. ही तिन्ही राज्ये जिंकणे सोपे काम नाही, त्यासाठी सर्वशक्तीनिशी 
दक्षिणेत उतरणेच रास्त होईल. संभाजीराजांना जिंकणे आणि अकबरास कैद करणे किंवा मारणे हा 
त्याचा एक हेतू होताच, तरी त्याच्या नजरेतून विजापूर व गोवळकोंडा ही राज्ये सुटली नव्हती. 
मराठ्यांची हिंदुपदपातशाही, गोवळकोंड्याची कुतुबशाही, विजापुरची आदिलशाही हा प्रेमाचा त्रिकोण 
त्याच्या ध्यानात आला होता. 

हें धूर्तपणाचीं कामें । राजकारण करावें नेमें । 
ढिलेपणाचे संभ्रमें ।॥ जाऊंच नये ।॥।  - समर्थ रामदास 

ढिलेपणा औरंगजेबाच्या वृत्तीत नव्हता. स्वसंरक्षणासाठी काटेकोर जागरूकता त्याने अखेरपर्यंत 
बाळगली. 

आता त्याने महाराष्ट्रात फितुरीचे अस्त्र बाहेर काढले. मरांठी सैन्याचा लोंढा मनसबी आणि 
खिल्लतीसाठी त्याचे दारात वाहू लागला आणि आपल्या सेनाधिकाऱ्यांना त्याने उत्तेजन दिले, आपल्या 
शहाजाद्यांना, सरदारांना खिल्लती आणि बक्षिसांची खैरात करून नाउमेद होण्यापासून परावृत्त केले! 

मोगली सैन्याच्या हालचाली चौफेर वेगाने सुरू झाल्या. तर मराठ्यांचे सैन्य मोगली ठाण्यांवर 
धडका मारू लागले. रात्री, बेरात्री अचानक हल्ला करणे ही त्यांची लढाईची पद्धत मोगली सैन्यास 
हेराण करून सोडीत होती. 


इ. स. १६८५ जानेवारीमधील मोगली सैन्याच्या हालचाली 

पारनेर या नगर जिल्ह्यातील मोगली ठाण्यावर, बरामंदखानावर मराठ्यांनी मध्यरात्री अचानक 
हल्ला केला. बरामंदखानाच्या २००० स्वारांबरोबर टक्कर झाली. शिवनेरीजवळ व संगमनेरजवळ 
मराठी सैनिक फिरत असल्याची बातमी भगूरचा ठाणेदार गोविंदराव यांचेकडून समजल्यावर मोगल 
सैन्याने मराठ्यांवर हल्ला केला. संगमनेर येथे मराठ्यांनी लूटमार करून काही माणसे आणि जनावरे 
ताब्यात घेतली. ' 

डिसेंबर, १६८४ मध्ये मोगलांनी कोथळागड जिंकला होता. तेथे मराठ्यांचे २ नोकर आणि 
५०जनावरे कैद करून ठेवली होती. हैदरखानाने त्यांना हालविले आणि तेथील फितूर झालेल्या काही 
मराठी सैनिकांपैकी रामाजी जमिनदार आणि गोविंदराव यांना खिल्लती व घोडे दिले. त्यास सुमारास 


प्रकरण आठवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २६३ 


कोथळागडाच्या आसपास ७००० मराठी सैन्य जमले. रणमस्तखानाबरोबर चकमक झाली. दोन्ही 
बाजूचे अनेक लोक जखमी झाले व ठार झाले.' 


पुणे परिसरातील संघर्ष 


पुणे, शिरवळ, नवलाख उंबरे येथे मराठे सैन्याबरोबर मोगल सैन्य झुंजत होते. १३जानेवारी, १६८५ 
च्या सुमारास मराठ्यांचे १०,००० सैन्य पुण्याजवळ येऊन धडकले. पुण्याचा मोगली ठाणेदार 
रसदअंदाजखान सांगण्यास तयार झाला. त्याच्याजवळ सैन्य कमी होते. त्याने बादशहास कळविल्यानंतर 
त्याला अतिशखानाबरोबर १४५५ स्वार, एक तलवार व २००० रुपये पाठविण्यात आले. त्याने 
मराठ्यांना प्रतिकार केला. त्याच वेळी शिरवळला असलेला मोगली ठाणेदार बरामंदखान हा तेथील 
बंदोबस्त करीत होता. तो कडक करण्यात आला. तेथील सैनिकांसाठी २००० बैल धान्य सरकारी 
गोदामांतून बादशहाने पाठविले होते. त्यापैकी ३०० बैल धान्य मराठ्यांनी लुटले आणि ते सुप्याला 
पाठविले. बरामंदखानाला आपल्या ठाण्याची विशेष काळजी घेण्याबद्दल व मराठ्यांपासून जागृत 
राहण्याबद्दल सांगण्यात आले.' 

वरील घटनेवरून पुणे, शिरवळ, शिवापूर या भागातील मराठे सैन्य मोगली सैन्यास किती 
हैराण करून सोडीत होते याची कल्पना येते. याच सुमारास साधारणपणे जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या 
आठवड्यात नवलाख उंबरे येथे मराठे सैनिक जमा झाले. येथील ठाणेदार अब्दुल अझिजखान हा होता. 
त्याच्या मुलाने मराठ्यांशी सामना दिला. बरीच कापाकापी झाली. शहाआलम याने इज्जतखान व 
आपला मुलगा मुईझुद्दीन यांना त्याच्या मदतीस पाठविले. बादशहाने सरकारी खजिन्यातून खर्चासाठी 
५००० अशरसफ्या पाठविल्या. तरीसुद्धा निर्णायक लढाई झाली नाही." या घटनेच्या दरम्यानच 
फलटणकर नाईक या संभाजीराजांच्या मातुल घराण्यातील बजाजींचे मुलगे मुधोजी वगेरे व इतर काही 
नातलग मोगली सेवेत दाखल झाले. तेथे जवळच मलठण येथे ७००० मराठ्यांनी मोगलांवर हल्ला 
केला. त्यांच्या प्रतिकारासाठी कडेनिमोण्याचा ठाणेदार खाजाहमिद याने बुणग्यांना पाठीमागे ठेवून 
प्रतिकार केला. मलठणचा फौजदार महंमद सुफी हैराण झाला. मराठे तेथून शिरूरला पळाले. शिक्रापुरचा 
मोगली ठाणेदार माणकोजी याचा भाऊ जिवाजी इतर लोकांबरोबर तेथे पोहोचला आणि कडेनिमोण्यास 
गेला. मराठ्यांच्या त्रासामुळे आपल्या गढीच्या भोवती सुरक्षिततेसाठी कोट बांधण्याची त्याने परवानगी 
मागितली." नाशिक भागात मराठे सैन्याने रात्रीबेरात्री गस्त चालू ठेवली होती. कडेनिमोण्याचा अतिशखान 
व नवलाख उंबऱ्याचा खलील मुहमंद हे तिकडे गेले. मराठे त्याच वेळी हनुमंतगडाजवळ गडबड करीत 
होते. तेथील ठाणेदार आजारी होता. म्हणून इतरांनी मराठ्यांचा पाठलाग केला. मराठे तेथून थेट 
बागलाणात घुसले. खोजाअजीज नावाच्या सरदाराने त्यांचा पाठलाग केला. मराठे वऱ्हाड-खानदेशाकडे 
पळाले. मुहमंदखान व रसदअंदाजखान हे त्यांच्या पाठलागासाठी त्यांच्यामागे पळाले. मुल्हेर किल्याजवळसुद्धा 
मराठ्यांनी बरामंदखानाबरोबर सामना दिला. 

फेब्रुवारी, १६८५ मध्ये परत कडेनिमोणे भागात मराठ्यांनी धुडगूस चालू केला. तेथील 
ठाणेदाराजवळ शिबंदी कमी होती. मराठ्यांकडील बाबाजी हा १५० स्वारांसह त्याच्याकडे फितूर 
होण्यासाठी गेला. बादशहाने त्यास अधिक लोक दिले नाहीत.* 

कडेनिमोण्यापासून १४ (सु. २३ कि.मी.वरील) मैलांवरील भीमानदीच्या काठावरील राहू या 


२६४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण आठवे 


गावी मराठ्यांचे सैनिक मध्यरात्री फिरत होते. मरमहतखान त्यांच्या बंदोबस्तासाठी गेला. सरसगाव येथे 
१० फेब्रुवारी, १६८५ च्या सुमारास मराठ्यांचा सरदार खंडोजी याने वेढा घातला होता. कडेनिमोण्याच्या 
ठाणेदाराकडे त्यांना भीमा नदीपर्यंत हटविले.* खाजाहमीदचा घोडा मेला. मराठ्यांनी मोगलांचे उंट 
पळविले. मोगलांनी ते परत मिळविले. त्याच सुमारास परिंड्याच्या परिसरात संभाजीराजांचे सैन्य 
धुमाकूळ घालीत होते. तसेच किल्ल्यातून उतरून आसपासच्या भागातही धुमाकूळ घालीत होते. तेथील 
ठाणेदार आजारी असल्यामुळे गजनफरखान तेथे पोहोचला. त्याला शहाआलमचे १००० स्वार मिळाले. 
त्यांनी मराठ्यांना ८ मैलांपर्यंत (सु. १३ कि.मी.पर्यंत) पळवून लावले. भीमानदीपर्यंत पाठलाग केला. 
मराठ्यांचा राणा जयसिंह नावाचा सरदार मरमहदखानाबरोबर लढत होता. ५० मैलांवर (सु. ८० 
कि.मी.वर) इंदापूर, आदगावाजवळ लढाई झाली. अनेक लोक जखमी झाले.” 


राजधानी रायगडजवळ मोगली सैन्याचे आगमन व हल्ला 

१५ जानेवारी, १६८५ च्या सुमारास गाजीउद्दीनखान बहादुर हा रायगडच्या पायथ्याशी भिडला. 
त्याने पायथ्याची एक वाडी जाळली. मराठ्यांचे अनेक अधिकारी व सैनिक त्यावेळी मारले गेले. कवी 
कलशाने सैन्य पाठवून प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. मोगली सैन्याने बरेच लोक बायकामुलांसह कैद 
केले. गुरे-ढोरे जप्त केली. निजामपूर व जवळील ३ ठिकाणी जाळपोळ केली. संभाजीराजे त्यावेळी 
पाचाडात होते. मोगली सैन्य तिकडे येत आहे हे समजल्यावर ते रायगड किल्ल्यावर गेले.' रायगडच्या 
पायथ्याशी पाचाडजवळ ४ मैलांच्या (सु. ७ कि.मी.च्या) अंतरावर गाजीउद्दीनखानाचा डेरा होता. 
संभाजीराजांची १५ हजारांची सेना घेऊन हंबीरराव व रूपाजी भोसले हे मोगली सैन्यावर तुटून पडले. 
बाण आणि बंदुकीची लढाई झाली. चारही बाजूंनी मोगली सैन्य लढत होते. पण मराठेसुद्धा तितकेच 
तीव्रपणे लढत होते. मोगलांनी भरपूर लूट मिळविली आणि ते कोथळागडाच्या परिसरात गेले. '* 

गाजीउद्दीनखानाने आपण रायगडवर फार मोठी कामगिरी केल्याचे बादशहाला कळविल्यावर 
बादशहाने त्याला 'फिरोजीजंग' हा किताब दिला. इ.स. १६८३ मध्ये रायगडच्या परिसरात तो 
जाळपोळ व लुटालूट करून गेला होता. त्यावेळी त्याला 'बहादूर' हा किताब देण्यात आला. 

आता तो 'महमंदगाजीउद्दीन बहादूर फिरोजीजंग' झाला. या लढाईत दलपत बुंदेला, इंद्रजित 
राठोड, शिरवळचा ठाणेदार नाहीरखान वगैरे लोक होते. रायगडच्या परिसरात मोगली सैन्य पोहोचले 
होते. तरी त्यांना रायगड किल्ल्यावर हल्ला करण्याची हिंमत झालेली दिसत नाही. रायगड किल्ल्याचे 
विराट स्वरूप आणि चोख बंदोबस्त पाहून त्यांनी ते धाडस केले नाही. रायगडच्या परिसरात लूटालूट, 
जाळपोळ करून कोथळागडाकडे पळून जाणे याचा अर्थ त्यांना विजय मिळाला असे होत नाही. फक्त 
किल्ल्याच्या पायथ्याजवळ पोहोचणे या महान कामगिरीबद्दल बादशहा आपल्या अधिकाऱ्याचा गौरव 
करतो. ही गोष्ट विचित्र वाटते. 

जेधे शकावलीत नोंद - शके १६०७ रक्‍्ताक्षी संवछरे, पोष वद्य ४, शाबुदीखान (शहावुद्दीनखान) 
पुण्याहून दोड करुन बोरषाटे उतरून गांगोलरीस आला. कवी कलशे जाऊन भांडण दिले. फिरोन 
घाटावरी घातला.'" 

वरील शकावलीतील नोंदीत हंबीरराव मोहिते व रूपाजी भोसले यांनी मोगल सेनेशी सामना 
दिल्याची नोंद नाही. कवी कलशाने प्रतिकार केल्याची नोंद केली आहे. 


प्रकरण आठने ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


अकबर याचे संभाजीराजांस पत्र (१८ जानेवारी, १६८५) 


छत्रपतिसंभाजीराजे यांस विदित व्हावे. गोगल (घाटाखाली) उतरून आले. यावेळी 
कवी कलश यांनी ठाण मांडून झुंज दिली. हे महमूदखान व खिदमत प्ररस्तखान 
यांच्या लिहिण्यावळून कळले, कवी कलश हा आपला उत्कृष्ट एकनिठठ सेवक आहे. 
कुणाच्या मत्सराने त्याचा नाश होईल असे परमेश्‍वर न करो. कवी कलशावर आपली 
कृपा राहावी आणि आपण त्याचे कल्याण करावे हे योग्य होय. आतापर्यंत मोगल 
माघारे परतले असतीलच. तुमच्या लिहिण्याप्रमाणे तुम्ही खेळण्याकडे रवाना झाला 
असाल. तसे आम्हास कळवावे म्हणजे मी पण येऊन या मोहिमेत तुमच्याबरोबर 
राहीन. (सफर महिन्याची बावीस तारीख,हित्री १०९६) 
हिजरी सन १०९२ हे वर्ष बरोबर नसून ते १०९६ पाहिजे असे जदुनाथांनी ठरविले आहे. 
म्हणजे तारीख १८ जानेवारी, सन १६८५ येते. पत्रातील मजकुराशी ही तारीख जुळते. जेधे 
शकावलीप्रमाणे “शाबदीखान पुण्याहून दोड करून बोरपषाटें उतरोन गागोलीस आला. कवी कलो 
जाऊन भांडण दिले. फिरोन घाटावरी घातला.” या घटनेची तारीख शकावलीप्रमाणे १४ जानेवारी, 
१६८५ ही येते. या घटनेचा उल्लेख वरील पत्रात असल्यामुळे जदुनाथांनी पत्राचे १०९६ हिजरी हे वर्ष 
धरले आहे ते बरोबर आहे. 
सँफुललाखानाला खिल्लत देऊन मुहम्मद अकबरास आणण्यासाठी शिरवळकडे पाठविण्यात आले. 
तो ५०० जात व १०० स्वार असा मनसबदार होता. पैकी त्याचे २०० जात व ५० स्वार कमी केले 
होते, त्याची वाढ केली. मुहंमद अकबर याने झिनतुत्रिसा बेगमेमार्फत बादशहास अर्ज केला होता. त्यात 
त्याने बादशहाकडे काही रकमेची मागणी केली असावी. बादशहाने खास विचार करून सरकारातून दहा 
खासे खिल्ूत व ५००० रुपये किंमतीचा जडावाचा एक आजवी (?) तसेच स्वत:चे सात खिल्लत हे 
मुहंमद अकवरासाठी शेख हामिद याचेबरोबर पाठवावे आणि सैफुल्लाखानाने आपल्याबरोबरचे धान्याच्या 
रसदेचे २००० बैल मुहंमद अकबराकडे न्यावे असा बादशहाने हुकूम दिला." (फेब्रु. १६६८५) 
ऑक्टोबर, १६८४ मध्ये अकबर आणि संभाजीराजे यांनी बादशहाकडे तहाचा प्रयत्न केला 
होता. तो बादशहाने धुडकावून लावला होता. वरील नोंदीत बादशहा त्यास परत मदत करतो हे विशेष 
आहे. बादशहास त्याच्याबद्दल अशी सहानभूती का वाटावी हे समजत नाही. या नोंदीबद्दल शंका वाटते. 
धरणगावची दुसरी लूट 
१२ फेब्रुवारी, १६८५ च्या अखबारातून धरणगाव मराठ्यांनी पुन्हा लुटल्याची माहिती मिळते. 
फेब्रुवारी, १६८५ मध्ये मराठ्यांचा एक सरदार भिमाजी मोरे वऱ्हाडात गेला होता. त्याचा मोगलांकडून 
पाठलाग करण्यात आला. धरणगावची लूट घेऊन ते चालले होते. निळो मोरेश्वर व रंगराव हे दोघे 
सहासातशे स्वारांनिशी धरणगावला पोहोचले. त्यांनी इंग्रजांची वखार जाळली.'' सकाळी ८ वाजण्याचे 
सुमारास घरांना आगी लावल्या. ही इंग्रजांची घरे आहेत असे लोकांनी सांगितले आणि निळोपंताकडे 
घेऊन गेले. पंतानी विचारले, इंग्रज कोठे आहेत? त्यांनी सांगितले, बुऱ्हाणपुरला गेले आहेत. त्यांच्या 
जवळील १५ रु. वगेरे घेऊन त्यास हाकलून लावले. इंग्रजांचा ५० रु. किंमतीचा माल जळाला. एकूण 
३ हजार रु. चे नुकसान झाले. त्याची भरपाई मिळत असेल तर मागावी, याकरिता १२फेब्रुवारी,१६८५च्या 


२६६ ज्वलज्ज्वलनतेजस सं भाजीराजा प्रकरण आठवे 


पत्रातून मुंबईकरांनी सुरतकरांना कळविले. 
वखारवाल्यांकडून ३-४ हजाराची लूट मिळाली. औरंगजेब बादशहाने आपल्या सरदारांना 


धरणगावकडे जाण्याचा हुकूम दिला. ७ फेब्रुवारी, १६८५ ला मोगल सैन्य धरणगावला आले. 
मराठ्यांचा पाठलाग ७ कोसापर्यंत केला. लुटीतील भाले, छत्र्या, ५०० घोडे हे मोगलांनी पळविले. 
भिमाजी मोरे महानकला येथे पळाला. भिमाजीने किल्ल्यावरून दारूचे गोळे फेकण्यास सुरुवात केली. 
मोगलांनी चारी बाजूने घेराव घातला होता. धरणगावात तंग वातावरण झाले. औरंगजेबाचा मुलगा 
कामबक्ष १२००० स्वारानिशी आला आणि बंदोबस्त केला." 

इंग्रजांची गाळण उडाली. ते नाराज झाले. 

ईश्वरदास नागर हा संभाजीराजांनी मोगलांची कशी त्रेधातिरपीट केली होती याचे वर्णन आपल्या 
फुतूहाते आलमगिरी या ग्रंथात करतो. हालचालींची माहिती देतो - 

बादशहा विजापुरला होता, तेव्हा त्याला वऱ्हाड- खानदेश आणि बागलाण या श्रांतांतून पुढीलप्रमाणे 
बातम्या कळविण्यात आल्या: संभाजी आणि हंबीरराव हे आपल्या सैन्यासह बादशाही युळुखात फ्सरले. 
त्यांनी गावेच्या गावे उद्ध्वस्त केली. विशेषत: त्यांनी मुसलमानांतील सय्यद, शेख, विद्वान मुळा, 
मोलवी यांची पार दुर्दशा केली. पुष्कळ प्रतिठित माणसे कोकणात जाऊन राहिली होती. त्यांचा छळ 
करण्यात आला. मोगल अधिकारी हे त्यांच्या लढले, पण त्यांपैकी कित्येकांना पकडण्यात आले. 
रस्ते बंद करण्यात येऊन अनेकांना केद करून त्यांना किल्ल्यात नेऊन छळण्यात आले. सारांश 
मराठ्यांचा उच्छेद झाला म्हणून बादशहाने विजापूरहून प्रयाण केले. ”१* 

याच सुमारास कुडाळचा देसाई खेमसावंत फिरंग्यांना मिळाला. 

जेधे शकावलीतील नोंद - 

शके १६०६ माघ गासीं कुडाळचा देसाई खेमसावंत पारखा जाला: त्यासी फिरंगीयांनी आसरा 
दिला, १६ 
सावंत घराणे व संभाजीराजे 

सावंत - कुडाळचे सावंत देसाई हे विजापुरकरांचे मूळ मांडलिक. त्यांच्या दोन करियता, एक 
विलायत, बारा तरफा, वेंगुर्ल्याचे बंदर आणि मणेरी, पेडणे, डिचोली, साखळी आणि फोंडे हे परगणे 
होते. 
इ.स. १५५४ मध्ये मांगसावंतांनी विजापुरकरांविरुद्ध उठाव केला आणि मांडलिक झाले. 
इ.स.१६२७ मध्ये खेमसावंतांनी विजापूरकरांच्या उतरत्या राजवटीत स्वत:ला स्वतंत्र असल्याचे 
जाहीर केले. 
इ.स. १६५७, ५८ मध्ये खेमसावंतांचा मुलगा लखम सावंत यांनी कुडाळच्या देसायाचा मुलुख 
बळकावला आणि शिवाजीराजांचे मांडलिकत्व स्वीकारले. शिवाजीमहाराजांनी त्यांना 'सरदेसाई' हा 


किताब दिला. 
इ.स. १६५९ मध्ये लखम सावंताने अर्धा महसूल महाराजांना देण्याचा करार केला. तो पुन्हा 


बदलला आणि तो विजापुरकरांचा मांडलिक झाला. 
इ.स. १६६० साली महाराजांनी चढाई करून चोल दाभोळपर्यंतचा प्रदेश जिंकला. त्यावेळी 


प्रकणण आठवे ज्वलज्ज्वलनतेजस सं'भाजीराजा २६७ 


वेगुर्ल्याला लखम सावंताने त्यांना अडविले, 

इ.स. १६६४ मध्ये फोंड्यावर स्वारी केली. त्यावेळी लखम सावंत पोर्तुगिजांच्या आश्रयाला 
गेला होता, पोर्तुगिजांनी शिवाजीराजांना भिऊन त्यास नाकारले. लखम सावंत शिवाजीमहाराजांपुढे 
लाचार झाला आणि म्हणाला, 'आपण सावंत म्हणजे 'मोसले यांचे गोत्रज. आपले तुम्ही चालविणे 
उचित आहे.' महाराजांनी त्याला ६००० तनखा व कुडाळची देशमुखी दिली. बुरजांचा वाडा बांधण्याची 
व सैन्य ठेवण्याची बंदी घातली होती. लखम सावंताचे बळ खच्ची झाले होते आणि आता संभाजीराजांवर 
औरंगजेबाचे संकट आले असता हा सावंत फिरंग्यांकडे गेला. पण हेच सावंत फिरंग्यांचे मुलुख 
जाळणे, लुटालूट करणे इ. गोष्टी नेहमी करीत असत. फिरंगी त्यांना केमारसांत म्हणजे साधूंना 
जाळणारा असे म्हणत. त्यांनी आदिलशहाला जेवढी रक्कम देत होते तेवढी खंडणी पोर्तुगिजांना देण्याचे 
मान्य केले. 

गोव्यातील साखळी, पेडणे, डिचोली, फोंडे येथील देसाई मंडळी संभाजीराजांच्या विरुद्ध होती. 
कुडाळचे खेमसावंत, राम दळवी, तानसावंत वगैरे देसाई तसेच साखळीचे रुद्राजी राणे, मसोबा राणे 
हेसुद्धा संभाजीराजांचे विरुद्ध झाले."* 

१८ फेव्रुवारी, १६८५ चे सुमारास त्यांनी आपले कुटुंब-कबिले पोर्तुगिजांच्या आश्रयास 
गोव्यात हलविले. 

खेमसावंताला विजापुरच्या सिकंदर आदिलशहानेसुद्धा त्या सुमारास पत्र पाठवून तू राजा संभाजीशी 
ममता राखून राहा असे कळविले होते. तरीसुद्धा तो संभाजीराजांच्या विरोधात गेला." 

ते पत्र पुढीलप्रमाणे- 

रश. १६८६-८७ 

इ. १६८४-८५ 
(महंदमद) शिकंदर आदिलशहा-खेमसावंत सरदेसाई परगणे कुडाळ महालानिहाय. 
सर जमिनदार 
तुम्हावर बादशहा कृपा बहाल होऊन तुमची अर्जी विदित जाली. वडिलार्जित बादशहाचे 
चाकरीवर आलां आहां. तुम्ही कोणते तर्‍हेनें राजा संभाजीएयी ममता राखून मोगल 
याजबरोबर मैत्री न ठेवावी. कुमके करतां तुम्ही बादशाही फॉर्जेत येऊन पोहोचणे. 
कोणी चांगला मनुष्य रवाना करणे: हस्तपंजे बादशहाचे करून व पोषाख रवाना केला 
आहे. तो घेऊन चाकरावर खंबीर राहार्णे (१५) बादशाही जाग्यांत शेवेसी हजर 
जाहाले त्याकडे कृपादृष्टीनें तमाम परगणे घाटाचे पायाखालील पो कुडाळ वगेरे 
बक्षीस इनाम करून दिला. मोजे मसुरा वगेरे १३ गांव व हक लाजिमा कदिम 
आदलखान अमलात हिंदवींत लिहिल्याप्रमाणे दिलें असे. ज्यावेळीं घाटावरून फोजा 
येतील त्या समई हजर राहावें आणि मार्गाने रहदारीस हरकत न होई असा बंदोबस्त 
ठेवावा. 


शिवाजीराजांचे जावई महादजी नाईक निंबाळकर यांनी खेमसावंताला पत्र लिहून संभाजीराजांपेक्षा 
मोगलांना सामील होण्याचा सल्ला दिला होता. 


२६८ ज्वलज्ज्वलनतेजस सं'भाजीराजा प्रकरण आठवे 


तानसावंत, राम दळवी, देवसावंत यांनासुद्धा अशी पत्रे लिहून संभाजीराजांपेक्षा मोगलांना 


सामील होण्याचा सल्ला दिला होता." 
ताराबाईकालीन कागदपत्रांतील एक नोंद - खेमसावंत सरदेसाई यांनी स्वामींच्या राज्याची निष्ठा 


सोडून तांब्रांचा अवलंब धरला. तांब्रांडील फोजदार महंमद अब्बास व अब्दुलरजाक यांस जमावासह 
कुडाळास आणले. 


काही मोगली हल्ले - 
मराठे ओढा, पट्टा किल्ल्याकडे जात असल्याचे समजल्यावरून घइनफरखान याने गंगेच्या 


घाटावरून दौड करून पलाशखेडा येथे शत्रुसैन्यास गाठले. अनेकांना मारले, घोडी, छत्री, भाले वगैरे 
लूट मिळविली. त्याच्याकडील बहुतेक लोक मेले आणि जखमी झाले.'' (१६८५ मार्चमध्ये) तसेच 
नेवाशाच्या बाजूने मराठे जात होते, हे समजल्यावरून अमानुल्लाखानाने शिरवळहून दौड करून सामना 
केला. अनेकांना मारले आणि पळवून लावले. 

फेब्रुवारी व मार्च, १६८५ च्या सुमारास सातारा भागातीत मोगली सैन्याशी मराठ्यांचे हल्ले होत 
होते, त्यांचे हंबीरराव नेतृत्व करीत होते. सातारच्या डोंगरात मराठ्यांचे सैन्य जमले असता गाजीडद्दीनाच्या 
सैन्याबरोबर चकमक झाली. चंदन-वंदन या किल्ल्याजवळ त्याच्याशी अमानुल्लाखानाने सामना केला. 
अनेकांना ठार केले, जखमी केले आणि मोड केला. पंचवीस घोड्या, १५०० कैदी व जनावरे जखमी 
करून २० बंदुका व २ निशाणे, १ नगाऱ्याचे भांडे अशी लूट नेली." 


औरंगजेबाचे अदिलशाही व कुतुबशाही यांवर आक्रमण 

स्थानिक शक्‍्तींच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपयोग व्हावा म्हणून शहाजहानने आदिलशाही व 
कुतुबशाही ही मांडलिक राज्ये खालसा न करता तशीच ठेवली होती. औरंगजेबाने ही राज्ये खालसा 
करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी केला होता. त्यास बापाची अडचण त्यात येत होती. नंतर तो सप्राट झाला 
आणि त्याच्या हातात हिंदुस्थानची सत्ता आली. शिवछत्रपतींचे हिंदवी स्वराज्य झाल्यावर औरंगजेबास 
आणखी अडचण निर्माण झाली. विजापूरचा प्रदेश जिंकून शिवाजीराजे आपल्या राज्याचा विस्तार करीत 
होते आणि मोगली प्रदेशाचेही लचके तोडीत होते. औरंगजेब हा कट्टर इस्लामवादी तर शिवाजीराजांचे 
राज्य हिंदवी स्वराज्य या नावाने प्रसिद्ध पावले होते. 

गोवळकोंडा आणि विजापूर या दोन्ही सत्ता एकमेकांशी शक्‍यतोवर जुळवून घेत होत्या आणि 
शिवाजीराजांनीही आपले धोरण या दोन्ही सत्ताधीशांशी मित्रत्व ठेवण्याचे असे अवलंबिले होते. त्यामुळे 
दक्षिण जिंकण्यास औरंगजेबास थोडी अडचण होती. शिवाजीमहाराजांचा मृत्यू झाला. नंतर त्याने 
'जिहाद* पुकारला होता. धर्माचे वेड त्याला स्वस्थ बसू देत नव्हते आणि त्याचा मुलगा शहाजादा 
अकबर संभाजीराजांकडे येऊन राहिला होता. संभाजीराजांनी राजसत्ता हातात घेतल्याबरोबर बुऱ्हाणपूर 
लुटून त्याच्या मर्मावर घाव घातला होता. या सर्व कारणांमुळे औरंगजेब दक्षिणेत आला. आपल्या प्रचंड 
सेनादलापुढे मराठ्यांना आपण लगेच पालथे घालू असे त्याला वाटले होते. पण मराठे अतिशय 
चिवटपणे तोंड देत होते. मराठ्यांच्याबयेबर लढत असताना विजापूरच्या सरहद्दीवरपण मोगली सैन्य 
हल्ला करीत होतेच. खानजहान बहादूर हा विजापूरकडे हल्ले करीत होता. जेधे शकावलीतील खालील 


नोंदीवरून याची कल्पना येते. 


प्रकरण आठवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २६९ 


जेधे शकावल्गरीतील नोंदीनुसार 'शके १६०६ वैशाखगासी शहाआलम विजापुर शेक्स म्हणून 
गांव आहे, तेथें बैसला" ( १६८४ एप्रिल, मे) 

याच सुमारास सिकंदर आदिलशहास औरंगजेबाने आज्ञापत्र लिहिले. सिकंदर आदिलशहा हा 
वयाने लहान होता. पण त्याचा कारभारी षर्जाखान ऊर्फ रुस्तमखान याला औरंगजेबाने आज्ञापत्र 
लिहिले." त्याचा सारांश - 

३० एप्रिल १६८४ ला आलमगीर बादशहाकडून आज्ञापत्र व पोषाख देण्यात आला. त्या 
आज्ञापत्रातील कलम- 

(१) स्वारी खर्च व रसद काही सबब न सांगता पोहोचविणे. 

(२) आपले मुलुखातून रसद येण्याजाण्याचा मार्ग मोकळा ठेवणे. 

(३) कारण पडेल तेव्हा इकडील म्हणजे दिद्लीकडील यशस्वी फाजेची मदत करणे. 

(४) शाहजाद्याचे व इकडील नामांकित सरदार मंडळींचे मदतनीस पाच सहा हजार स्वार नेमणे. 

(५) संभाजीची मित्रता व सख्य बाह्यात्कारी व अंतर्यामीकरून सोडून देणे व सर्वानी एकदिल होऊन 
संभाचा निंमूळ फडशा करण्यासाठी विचार करणे. 

(६) सर्जाखान याला जागा न देणे. त्याला आपले मुलुखातून घालवून देणे. (१७ एप्रिल, १६८४) 

२२ मे, १६८४ रोजी सिकंदर आदिलशहाने त्यास उत्तर दिले होते त्याचा सारांश - 

१) दिलेरखानाने घेतलेला ऐवज परत मिळावा. २) सर्जाखानाला घालविले म्हणजे तो संभाजीस 
मिळेल. त्याऐवजी त्याला क्षमा करावी. उलट त्याला फोज देऊन छिनाल हिंदूचे म्हणजे संभाजीचे 
पारिपत्य करण्यास त्याला वापरू. ३) सर्जाखानाचे जहागिरीचा मुलुख आपल्याकडे आला आहे तो 
सांगोला व मंगळवेढा इ. परत द्यावा. ४) शहाजादा व त्याच्या सरदारांनी केलेली ठाणी उठवावी. 
५) माझे मुलुखातील वसूल मला द्यावा म्हणजे मी छिनाल हिंदूचे पारिपत्य करीन. ६) पातशहांनी 
आपल्या फोजा आपल्या मुलुखात चाकणकडच्या बाजूकडून शत्रूवर सोडाव्यात. ७) संभाजीकडे माझा 
गेलेला मुलुख मला देण्यात यावा. ८) संभाजीचे पारिपत्य केल्यावर माझ्या मुलुखात कोणतीही लढाई 
होऊ नये. ९) संभाजी शरण आल्यावर माझा त्याच्याकडे गेलेला मुलूख, मी त्याचा घेतलेला मुलूख 
परत करून त्याच्याशी सख्य ठेवता येईल. * 

अदिलशहाने पाठविलेले उत्तर म्हणजे औरंगजेबास चपराक मारल्यासारखेच होते. औरंगजेब हा 
किती झाले तरी दक्षिणेत आल्यावर आपल्याशी सख्य ठेवणार नाही हे तो जाणून होता. तथापि त्याचे 
राज्यातही अंतर्गत कलह आणि मत्सराचे राजकारण चालूच होते. (सिद्धी जोहरचा जावई) सिद्दी मसहूद 
हा आदिलशाहीतील एक चांगला सरदार होता. त्याच्या जोडीस सय्यद मख्दुम व षर्जाखान हे नामांकित 
सरदार होते. सिकंदर अदिलशहा वयाने लहान आणि अनुभवाने अल्प असल्यामुळे काही सरदारांच्या 
मार्फत त्याचा कारभार चालत होता. औरंगजेबाला पण दुखवायचे नाही आणि संभाजीराजांशी पण वैर 
करावयाचे नाही, औरंगजेबाचे विरुद्ध संभाजीराजांकडून मदत घ्यायची असे धोरण त्यांनी ठरविले. 

औरंगजेब हा कसलेला कारस्थानी आणि धूर्त होता. वरील पत्रातील मसलत त्याच्या लक्षात 
आल्यावाचून राहिली नाही. अदिलशहाचा नजराणा त्याने साफ परत पाठविला आणि आपला संताप 
व्यक्त केला. औरंगजेबाकडे वकील पाठवून त्याची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न विजापुरकर करीत होते. 
तद्वत संभाजीराजांकडे आपला यशवंतराव नावाचा मराठी माणूस पाठवून संभाजीराजांशी सलोखा 
राखून त्यांच्याकडून मदतीचा हात मागत होते. 


२७० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण आठवे 


जानेवारी, १६८५ मध्ये शहजादा आज्जमने अदिलशाही मुलुखातील अनेक ठिकाणी ठाणी 
बळकावली होती. औरंगजेबास या गोष्टीचा राग आला. त्यातून आदिलशहा आणि कुतुबशहा यांचे 
आतून सूत असल्याचे त्यास माहीत होते. संभाजीप्रमाणे कुतुबशहाशी मैत्री तोडण्याबद्दलसुद्धा तो 
आदिलशहावर दडपण आणीत होताच. 

२२ फेब्रुवारी, १६८५ रोजी मेलगिरी पंडित संभाजीचा दिवाण हा राहेर येथून येऊन जोगी 
मठानजीक उतरला. २५ फेब्रुवारी रोजी सिकंदर पादशहा जोहरापुरचे बर्जावर येऊन बसले. संभाजीकडील 
सरदार लोक पादशहास मुजरा करण्यासाठी तयार होऊन आले. सर्वांनी मुजरे केले. संभाजीकडील 
मेलगिरी पंडीत दिवाण याला पादशहानी 'मोआने मदराव' असा किताब दिला. 

विजापूरचा किल्ला - विजापूरचा परकोट गोलाकार आणि प्रचंड उंचीचा होता. तटबंदी ३० ते 
५० (सु. १७ मी) फूट उंच आणि २० (सु. ७ मी) फूट खोल होती. ९६ बुरुजांची बैठक किल्ल्याला 
असून बुरूज अतिशय महाकाय असे होते. परकोट चहुबाजूंनी खंदकांनी वेष्टित होता. खंदकाची खोली 
५०-६० फूट होती. (सु. १७-२० मी) कोटातील इमारती भव्य असून त्यातील दालने विस्तीर्ण होती. 
भिंतीवर चित्रकलेचे उत्तम नमुने होते. अशा भव्य राजवाड्यात सिकंदर आदिलशहा वय वर्षे १७ हा 
तक्तनशीन होता व वजिरांच्या मदतीने कारभार करीत होता. विजापुरच्या शासनात एकंदरीत बेबंदशाहीच 
माजली होती. मसूदखानाने आपले पद सोडले होते. तर सर्जाखान हा आदिलशाहीचा सर्वेसर्वा झाला 
होता. विजापूर शहराचे वर्णन तत्कालीन कवी नुस्त्रतीन याने आपल्या अलिनामा या काव्यात विजापुरची 
धनदौलत, मोत्यारत्नांनी संपत्नर असलेल्या बाजारपेठा, नगरातील पाणीपुरवठा, ठिकठिकाणचे चौक, 
आल्हाददायक हवा, शुद्ध पाणी, शहराभोवतालचा भव्य आणि अतिशय मजबूत कोट, बुरुजांची 
गगनभेदी उंची, मलीकमैदानावरील मजबूत व प्रचंड तोफा इ. वर्णन केले आहे. विजापूर शहरास 
विद्यापूर असे म्हणत. किताबे नवरस या ग्रंथात बादशहा इब्राहिम म्हणतो, 

कंठ ढाल फटिक माल नगर विद्यापुरी वाहनहती। 
इबराहीम गोत पिता यो गुरु गनपती माता पवितर सरसुती ।। 

इब्राहिम अदिलशहा याचा राजकवी दिहलवी याने आपल्या इब्राहिमनामा या काव्यग्नंथात विजापूरसाठी 
विद्यापूर हा शब्द अकरा वेळां वापरला आहे.“ उदा. 

सुनो अब सिफत शाहरहन तख्त ठावू । 
विद्यापुरनगर है बी उसका जु नावू ।। 


विजापुरवर हल्ला 
१२ मार्च, १६८५ रोजी सर्जा वगैरे विजापुरी लोक आणि संभाजीराजांचे लोक यांनी लष्करापासून 

३० (सु. ५० कि.मी.) मैल अंतरावर येऊन ठाण मांडले आहे व लढाईचा हेतू आहे. म्हणून 
शहाजाद्याने रात्री हल्ला केला. लढाई झाली. त्याने अनेकांना ठार मारले. मोगल लोक कामास आले. 
बादशहाने बक्षिसे दिली. 

विजापुरचे किल्ल्याला वेढा पडला. रसूलपुरच्या बाजूने (पश्‍चिमेकडून) बहादुरखान, शहापूरचे 
बाजूने : रहुदाखान बक्षी, नागठाण विजापुरपासूनचे ८ मैलांवरील (सु. १३ कि.मी. वरील) ठिकाणी 
बहादुरखानाचा तळ पडला. लढाईची सर्व सूत्रे शहाजादा आज्जमच्या हातांत होती. 


प्रकरण आठवे ज्यलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २७१ 


१ एप्रिल, १६८५ रोजी त्याने विजापूरच्या वेढ्याचे काम चालू केले. रहुद्राखान २ एप्रिल 
१६८५, ला विजापुरात पोहोचला, २९ मार्च, १६८५ रोजी मोगली वकील खाज्या अब्दुल रहीम 
याच्याशी लढाई सुरू झाली. त्याचे मदतीस बहादरखानाचा मुलगा दौलतमुरा व राजमहंमद याचे 
तक्त्यात येऊन किल्ल्यावर हाद्ठा करून परत गेला, खानजहान बहादुर हे १५ मे रोजी रंगाऱ्याच्या 
तलावावर उतरले,'* आदिलशाही सैन्य कोटाच्या आतून सक्षमपणे मारा देत होते, मोगली सैन्य जेरीस 
आले होते. अब्दुल रजाक व सर्जाखान समर्थपणे प्रतिकार करत होते. 

विजापूरला सर्जाखानाच्या मदतीस संभाजीराजांकडूनही पन्हाळ्याहून सैन्य येत होते. तसेच 
गोवळकोंड्याच्या कुतुबशहाकडूनही विजापुरला सैन्य येत होते. याची जेधे शकावलीतील नोंद अशी 
आहे की, 

जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६०७ आषाढ मासी संभाजीराजे यांनी विजापूरचे मदतीस 
कबजीस पाठविलें व ते पन्हाळ्यास राहून त्यांनीं फौजा रवाना केल्या. '' तसेच भागानगरकरांकडून 
विजापुरकरांना मदत होत होती. त्याचीही नोंद शकावलीत आढळते. वैशाख मासी भागानगरकरी 
विजापुयस मदतीस तीन हजार स्वार व तीन लक्ष होन खर्चास दिले. ११ 

दक्षिणेच्या पादशाह्या दक्षिणी राहाण्याचे दृष्टीने गोवळकोंडेकर, विजापुरकर व मराठे यांची 
एकमेकास मदत होत होती. 

जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६०७ क्रोधेन संवत्सरे - रहिमखान बबुरखान (बहादुरखान) 
रणमस्तखान येऊन विजापुरास वेढा घातला." 

औरंगजेब बादशहा अहमदनगराला होता, त्यास जमादिलावल महिन्याच्या वीस तारखेस म्हणजे 
१४ एप्रिल, १६८५ ला विजापुरचा वेढा सुरू असल्याचे कळविण्यात आले. 
बादशहा औरंगजेबाचे अहमदनगरहून सोलापुरकडे प्रयाण 

२६ एप्रिल १६८५ बादशहाचे तंबू अहमदनगरहून हालविण्यात आले. फरह बख्श बागेच्याजवळ 
डेरे देण्यात आले. जमादिलावल महिन्याच्या पाच तारखेसच म्हणजे २९ एप्रिल, १६८५ या दिवशी 
बादशहाने त्या ठिकाणी मुक्काम केला.'* २४ मे, १६८५ रोजी बादशहा सोलापुरला पोहोचला. 

जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६०७ क्रोधन संवत्सरे जेष्ठ मासी ऑरंगजेब अहमदनगरहून 
कूच करून सोलापुरास आले. विजापुरावरी मोहीम केली. १ 

५ एप्रिल, १६८५ रोजी विजापुरकडील हालचालीची माहिती खानजहानने औरंगजेबास कळविली. 
तो म्हणतो -"* 

मी हुकुमाप्रमाणे विजापूरच्या अलीकडे सहा कोस असलेल्या नागठाण्याच्या किल्ल्यावर 
स्वारी केली. त्या ठिकाणी पोहोचलो. चहू बाजूंनी वेढा देऊन हल्ला चढवावयाचा असे 
योजिले होते. किल्ल्यात विजापुरी लोक होते. ते लष्कराच्या भीतीने पळून गेले व 
किल्ला बादशहाच्या हाती आला. माझ्या बरोबरीच्या लोकांपैकी काही जण किल्ल्यात 
ठेवून फॉजेसह रसूलपुरच्या मार्गाने विजापूर किल्ल्याच्या खंदकापर्यंत जाऊन त्या 
ठिकाणी मोचेबंदी, दमदमे व हल्ला यांच्या जागा हेरल्या. विजापुरच्या लोकांनी अविचाराने 
तोफांचा मारा केला. विजापूरचा हेजीब खाजा अब्दुलरहीम याने मला लिहिले आहे 


२७२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण आठवे 


की, मालक सिकंदर आदिलशहा स्वतःला शहापुरच्या बाहेर काढण्यासाठी आपल्या 
लोकांपैकी ज्यांना नेगील ते बाहेर जात असता त्यांची मालमत्ता लुटून न्यावी. तेव्हा 
मत््रा पाळतीवर असणे आवशयक आहे. म्हणून दोनशे स्वार व दोनशे बंदुकधारी 
पाठविले व फर्मावले की, कासिमखान शहापूरला पोहोचल्यावर त्यांनी मजकडे परत 
यावे. 

वरीलप्रमाणे नागठाणे किल्ल्याची सोन्याची किल्ली व विजापूर किल्ल्याचा मोर्चेबांधणीचा नकाशा 
खानजान बहादुराने बादशहाकडे पाठविला. शहाआलमने ११ जून, १६८५ रोजी विजापुरात बेगमेच्या 
होदाजवळ आपले डेरे बसविले. ३० जूनला तो आपले सर्व लढाऊ सामान, सरंजाम घेऊन किल्ल्याकडे 
गेला. किल्ल्याजवळ पोहोचल्यावर मोर्चेबांधणी, चोरवाटा तयार करणे, भुयारे खोदणे, तोफा डागणे, 
गोलंदाज व बंदुकची निवडून त्यांची कामे वगैरे केली. अब्दुलरजाक व सर्जाखान हे किल्लयातून बाहेर 
पडले. शहाआलमच्या सैन्यावर तुटून पडले. निकराने झुंज दिली. मोगली साहित्यावर धाड घालून 
तुंबळ युद्ध केले. 

२६ जुलेला मोगलांच्या रसदेवर हल्ला केला. आदिलशाही सैनिक झुंज देण्याची पराकाष्ठा करीत 
होते. आतून आणि बाहेरून असा दुहेरी प्रतिकार होत होता. किल्ल्याचे बेलाग बुरुज मोगली सैन्याला 
दाद देत नव्हते. जुले महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आज्जमशहाच्या कोठारास आग लागली. 
मराठ्यांच्या सैन्याची मदत विजापुरला मिळाली होती. कुतुबशहाकडील मदत मात्र बंद झाली होती. 
कारण मोगली संन्य भागानगरला पोहोचले होते. मोगली सैन्यबळ अधिक असल्यामुळे त्यांचा जोर 
ओसरला नव्हता. अशातच रसद कमी पडल्यामुळे आज्जमशहाच्या सैन्यात दुष्काळ पडला. गहू आणि 
चणे मिळणे कठीण झाले. रसद मिळत नव्हती. महागाई भडकली. सैनिकांचे हाल होऊ लागले. 
रसदीच्या वाटा संभाजीराजांनी बंद केल्या होत्या. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीस आदिलशाही सरदार 
सर्जाखानाचे, हेंद्राबादचे व संभाजीराजांचे असे मिळून ५० हजार सैन्य होते. ४ सप्टेंबर रोजी 
गाजीउद्दीन विजापूरला पोहचला. अखंड लढाई चालू होती. सर्जाखान जखमी झाला. गाजीउद्दीनखानाने 
जमालउद्दीन हैद्राबादी आणि इतर ३०० सरदारांना जिवंत पकडले. त्यांपैकी २०० ना तलवारीने व 
हत्तीच्या पायी देऊन मारले. बाकीच्यांना रसूलपूर येथे पाठविले. ५ ऑक्टोबर १६८५ रोजी फिरोजजंग 
बहादूर यांचे जवळ फौज आणि रसद पाठविण्यात आली आणि त्यानंतर धान्याचा दुष्काळ संपला. 
फिरोजजंग रसूलपूरला थांबला . ६००० सैनिक धान्याची पोती घेऊन चोररस्त्याने तेथे येऊन पोहोचले. 
डिसेंबरमध्ये हंबीररावांच्या नेतृत्वाखाली संभाजीराजांचे सैन्य विजापूरला पोहोचले. वेढ्याचे काम इतके 
दिवस रेंगाळत चालले. शेवटी बादशहा संतापला आणि तो सोलापुरहून १४ जून, १६८६ रोजी 
विजापूरजवळ रसूलपूर येथे उतरला.'“ 

विजापूर हे मुसलमानी राज्य असताना त्यावर हल्ला करण्याचे कारण काय? हे विचारण्यासाठी 
काही विद्वान लोक बादशहाकडे गेले, त्यांची व बादशहाची झालेली बातचीत बुसातिनुस्सलातीनकार 
लिहितो - बादशहा हा कट्टर धर्मनि्ठ असताना आम्हीपण युसलमान आहोत तर आम्हा बांधवांच्या 
राज्यावर कां चाल करता? आलमगीर पादशाहा यांनी हा संवाद समजून घेतल्यानंतर आपलेकडील 
विद्रान लोकास निरोप सांगून पाठविला आहे की; आदिलशहाकडील विद्वान तुम्हांसी व तुमचे शहरासी 


प्रकरण आठवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २७३ 


व तुमचे मुलकासी काहीएक गरज नाही. तुम्हासी तोडातोडी व लढाई आम्ही करीत नाही; परतु हें आहे 
की; बेमान हिंदू निरदैवीचा पुत्र निदैवी, म्हणजे शिवाजीचा पुत्र संभाजी व ही सर्व निदैवीपणाची व 
बेमानपणाची लक्षणें संभाजींत आहेत. त्याला तुम्ही पकडून द्या असे बादशहा म्हणाला," 

हिंदुस्थानी अर्धे बैतेचा अर्थ : 

“कोणी मुसलमान अपराधी आहे आणि तो मुसलमान अपराध्याचे भ्रयास्तव हरम ग्हणजे मळेचे 
सभावेते असा आहे की त्या स्थानात जरी जाऊन राहिला तथापि त्याजला तोडण्यास लायक आहे.” तो 
संभाजी तुमचा आश्रय धरून राहिला आहे आणि तुमचे आधाराने बहुत फंदफ्रितूर व खराबी करीत आहे. 
जागोजागचे शहरातील मुसलमान लोक व मुलखागुलखातील व गावोगावचे गोरगरीब लोक दिल्लीचे 
दरवाजापर्यंत संभाजीचे पीडेने आति पीडा भोगून त्रासून रात्रॉदिवस आरडाओरडा करीत आहेत. स्वर्धर्माचा 
रस्ता आहे. आम्ही आपले वतन सोडून या सरहदीत आमचे येण्याचे तात्पर्य यापरते, म्हणजे संभाजीस 
पकडण्यापरते, दुसरे काही एक नाही. संभाजीस हाती आणून, म्हणजे पकडून, एथ्वीतील मनुष्यास 
संभाजीचे प्िडेपासून सोडवावे. तो संभाजी तुमचे आश्रयास आहे. तो संभाजी आमचे हवाली करून 
द्यावा. हे तुम्हास मागतो. संभाजी आमच्या हाती आला म्हणजे याच घटकेस आम्ही निघून जातो आणि 
आपले दिल्लीचा मार्ग स्वीकारतो. असे आलमगीर पादशहा बोलले. तो पादशहाकडील उत्तराचा निरोप 
विजापूर येथील लोकांनी ऐकून स्तब्थ राहून, म्हणजे काही एक उत्तर न देता, विजापुरास परत आले. 

४ जुलेला बुरूज उडविण्याचे काम जोमाने सुरू झाले. तोफांची सरबत्ती सुरू झाली. “४ जुले 
को मोरचे चढाने, तोपों से बुरजोंको उडाने और खाई पाटने का हुक्म हुआ।”*" 

जमीन खोदण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण काळे पथ्यरच निघू लागले. उत्तम पाथरवट 
नेमण्यात आले. प्रयत्नांची शिकस्त करण्यात सैनिक कमी पडत नव्हते. किल्ल्याच्या दरवाजाजवळ 
मोर्चे होते. बादशहा स्वत: घोड्यावर स्वार झाला व त्याने पाहाणी केली. बादशहाला किल्ला लवकर 
जिंकला जाईल हे मीर अब्दुल करीमने पेन्सिलीने (कलमसे) लिहून दाखविल्यावर बादशहा खूष झाला 
आणि त्यास 'सरबरारवा' हा किताब दिला. 

दोन महिने बारा दिवस तोफा आणि बंदुकांचा मारा चालू होता. खूप माणसे मारली गेली. 
“सिकंदर पादशहा और उसके साथियोंने अपने मौत को मुंहमें देखकर पनाह मांगी।” सिकंदर 
अदिलशहाला बादशहाने माफ केले आणि दरबार बोलवून योग्य जागी उभे केले. त्याला खास खिल्लत, 
मोत्याची लडी, हिरेजडित खंजीर, १ हजार रुपयांचा फुलकटारा, १३ हजार रुपये किमतीची हिऱ्याची 
माळ, जडाऊ छडी, पोषाख, वार्षिक एक लाख रुपयांची तैनात देऊन गुलालबारमध्ये राहाण्याची 
व्यवस्था केली.” 

अशा तर्‍हेने आदिलशहा हा सिकंदरखां झाला आणि 

विजापुरच्या आदिलशाहीचा शेवट झाला. 

विजापुरचे दारूलजफर असे नामांतर करण्यात आले." 

दुसरे दिवशी ५ माहे जिलकाद (१४ सप्टेंबर, १६८६ रोजी) आलमगीर बादशहाने थाटाने 
किल्ल्यात येऊन सर्व विजापूर हिंडून पाहिले. रहुल्ठाखान यास पाच हजारी पद व ४ हजार स्वारांची 
मनसबदारी मिळाली. तो विजापुरचा सुभेदार झाला. त्या तारखेपासून आदिलशहाची दौलत समाप्त 
झाली. आदिलशहाचा निर्वश झाला. 


२७४ ज्वलज्ज्वलनतेजस सं भाजीराजा प्रकरण आठवे 


जेधे शकावलीतील नोंद - 

शके १६०८, ....नाम संवछरे आषाढमासी अवरंगजेब सोळापुरीहून (सोलापूर) येऊन विजापुरशी 
लगट केला. अश्‍विन शुद्ध ७ विजापूर ऑरंगजेबानें धेतले. सुलतान सिकंदर भेटला. यासी नजरबंद 
केळे. सरजाखान व बहलोलखानाचा लेक यासी पंचहजारी दिल्ही.* (१४ सप्टे, १६८६ ) 


बादशहाची गोवळकोंड्याकडे वक्रदृष्टी 
औरंगजेबाच्या छावणीत कुतुबशहाचे दोन वकील, महंमद मासूम आणि महंमद जाफर हे होते. 
बादशहाला त्यांचा संशय आला असावा म्हणून त्याने त्यांना इहतिमामखान कोतवाल याच्या नजरकैदेत 
टाकले. गोवळकोंड्याचा कुतुबशहा अबुल हसन याने त्याला लिहिलेले पत्र इहतिमामखान कोतवालाचे 
हाती लागले. त्यातील मजकूर पुढीलप्रमाणे -“* 
बादशहा थोर आहेत. आतापर्यंत त्यांच्या थोरपणाचा मी सान राखला. पण विजापुरचा 
सिकंदर आदिलशहा अनाथ आणि दुबळा आहे हे जाणून त्यांनी विजापुरला वेढा 
घातला आहे आणि सिकंदर आदिलशहावर कठीण प्रसंग आणला आहे. आता 
विजाएरचे सेन्य तर आहेच. संभाजीने आपले अगणित सन्य धेऊन त्या अनाथ 
बादशहाची (सिकंदर आदिलशहाची) मदत करण्याची पराकाष्ठा करावी. मी खलीलुळाखान 
पलंगहमला याच्या नेतृत्वाखाली चाळीस हजारांचे सैन्य तयार ठेवतो. आम्हीही पाहू. 
बादशहा कुठे कुठे लढेल ? 
इहतिमामखानाने ते पत्र बादशहाकडे पाठविले. त्यामुळे शाबान महिन्याच्या सहा तारखेस 
(२८जून १६८५) बादशहाने शहाजाद्यास (मुअज्जम यास) हैद्राबादेस पाठविले." 
कुतुबशहा व विजापुरचे अदिलशहा यांचा पत्रव्यवहारसुद्धा झाला. 


गोवळकोंड्यावर आक्रमण 

औरंगजेबाने कुतुबशहाला निरोप पाठविला की, आकण्णा व मादण्णा यांना दूर करावे. राहिलेली 
खंडणी व पेशकश यावी. सेरम व कोरम हे प्रांत मोगलांना द्यावे. तुमच्याजवळचा सुंदर हिरा मोगलांना 
द्यावा. कुतुबशहाने पहिल्या दोन अटी मान्य केल्या नाहीत. औरंगजेबास ज्या वर्णनाचा हिरा पाहिजे 
होता तसा हिरा नसल्याने त्याने वीस लाख रुपये किंमतीचा दुसरा हिरा मोगलांना दिला. समजुतीचे 
धोरण ठेवून तो औरंगजेबाशी वागत होता.“ (मे १६८५) रहुल्लाखानने वेढा चालू ठेवावा. म्हणून 
बादशहाच्या आज्ञेने बहादुरखान हैद्राबादकडे रवाना झाला. तो गुलबर्ग्यास येऊन पोहोचला. रहुल्लाखानने 
वेढा चालू ठेवावा. म्हणून बादशहाने आज्ञा दिली. महंमद आज्जम शहा १४ जून, १६८५ ला 
विजापूरला निघाला.“ शाबान महिन्याच्या सहा तारखेस (२८ जून १६८५) ला बादशहाने शहाजादा 
मुअज्जमला हैंद्राबादकडे रवाना केले. 

ही बातमी कुतुबशहास लागली. त्याने आपला सेनापती (सरखेल) मीरमहंमद याच्याबरोबर 
मातबर सरदार व वीस हजार फौज देऊन मोगलांचे प्रतिकारासाठी पाठविले. मळखेडच्या पलीकडे चार 
कोसांवर सेउम या मुक्कामी मोगल सरदार जान निसारखान याने गोवळकोंड्याच्या सैन्यावर हल्ला केला. 
बहादुरखान याच्या मदतीस आला. बहादुरखानाचे सैन्य थोडे होते. कुतुबशहाचे सैन्य जास्त होते. 


प्रकरण आठवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २७५ 


बादशहाने शहाजादा मुअज्जमला प्रचंड सैन्य देऊन पाठविले. त्याच्याबरोबर बरामंदखान, एतिकाखान 
होते. पण त्यांना परत बोलावले. बाजारबुणग्यांचे रक्षणार्थ निसारखान होता. कुतुबशाही सैन्याने 
निकराचा हष्ठा चढविला. (ऑगस्ट, १६६८५) शहाजादा रात्री तळावर आला. त्यावेळी पाऊस पडत 
होता. तंबू उभा करण्याचे जमेना. शेवटी शहाजादा आणि त्याची बायकामाणसे यांना एका लहान तंबूत 
रात्र काढावी लागली. शहाजाद्याबरोबरच्या लोकांचे हाल झाले. तीन दिवसांनंतर मोगल पुढे निघाले. 
दक्षिणी लोकांच्या युद्धपद्धतीप्रमाणे गोवळकोंड्याच्या फौजा मोगलांभोवती घिरट्या घालीत होत्या आणि 
हल्ले करीत होत्या."* 

किजलवबाशखानाचा मुलगा इरजखान हा अडीच हजारी मनसबदार होता. शूर होता व बहादुरखानाचे 
बरोबर तो होता. त्याचा निशाणाचा हत्ती अचानक बाणाच्या आवाजाने घाबरून पळत सुटला. तो 
कुतुबशहाचे सैन्यात शिरला. इरजखान या धामधुमीत मेला. औरंगजेबाने खानजहानला खडसावले 
आणि कुतुबशहावर जाण्याचा आदेश दिला. 

शहाआलम सेरमची गढी आणि कोहोर प्रांत घेऊन राजा जसवंतसिंह बुंदेला आणि तोफखान्याचा 
दारोगा आकाअलीखान रूमी हे शत्रुसैन्यावर तुटून पडले. भाताची पिके कापावीत तसे शत्रूचे सैन्य मेले. 
त्यांचे दोन सरदार जसवंतर्सिह बुंदेल्याचे हाती लागले. गोवळकोंड्याचा सेनापती महंमद इब्राहिम कुठेही 
न थांबता हैद्राबादेस पळून गेला. गोवळकोंड्याचे सैन्य कोठेच दिसेना. महंमद इब्राहिम (खलुलुल्लाखान) 
हा फितूर झाला असावा." 

ऑक्टोबर, १६८५ च्या सुमारास मोगली सैन्य हैद्राबादला पोहोचले. आपला आता पराभव होत 
आहे हे जाणून कुतुबशहाने आपले जडजवाहर रातोरात गोवळकोंड्याचे किल्ल्यात पाठविले. जाळपोळ, 
लुटालूट सुरू झाली. बायकामुलांचे हाल झाले. भीमसेन सक्सेना म्हणतो, 'अबुल हसन कुतुबशहा 
याचा प्रधान दामण्णापंतांनी तुम्ही गोवळकोंड्याच्या किल्ल्यात आश्रय घेऊ नका म्हणून सांगितले किंवा 
इतर कोणत्याही किल्ल्यात जाण्यास सांगितले. पण त्याचा सल्ला मानला नाही. त्यामुळे तो आपल्या 
राज्यास मुकला.'** 

मोगली सैन्याने हैद्राबाद शहर लुटले. मादण्णा पंडिताचा वाडा लुटला. 

गगनपहाड टेकडीवर मोगलांची छावणी होती. मुअज्जमने हैद्राबाद शहराचे रक्षणाची व्यवस्था 
केली होती. अगणित संपत्ती लुटली. कुतुबशहाचा राजवाडा अक्षरश: उजाड झाला."* 

शहरातील वाडे मोकळे झाले. ११ ऑक्टोबर, १६८५ रोजी अबुल हसनने २ लाख होन 
खंडणी, २० कोटी रुपयांची पेशकश ताबडतोबीने भरण्याचे ठरले. सेरम व कोहज मोगलांना देण्याचे 


औरंगजेब बादशहाचा मुलगा मुअज्नम यास अदिलशहाची मुलगी शहरबानू बेगम उर्फ पादशहा बिबी ही दिली होती. 
तिने एक पत्र आपल्या माहेरी १६८१ मध्ये पाठविले होते. औरंगजेब बादशहा दक्षिण मोहिमेस निघाले त्यावेळी तिने पत्र 
१८ जुलै, १६८१ ला पाठविले होते. त्यात तिने लिहिले होते - (सय्यद मखरूम रूस्तमखानाला पत्र होते) 
पड शहाजादा मजकूर हे दक्षण येतील याकरिता सरकारात निश्‍चय ठरला आहे की, सरकारची फौज ही माहे साबानचे आवलीस 
(ऑगस्ट, १६८१) तिकडे रवाना होईल. ही फौजही त्या बेमानार्चे व अमर्याद पुरुषार्चे म्हणजे सिवाचे पारपत्य करून परत येईल. 
त्यासमर्यी पादशहालाही खुदजातीने शिवार्चे पारपत्यावर येत आहेत व अलभ्य लाभ जाणोन पादशहाची सेवा घडणें हाही अलभ्य 
लाभच समजून आदिलशाही खानदानीची इमानदार दृष्टी ठेवून व मित्रतेच्या चाली तुमच्याकडून प्रसिद्ध व्हाव्या अशी आमची इच्छा 
आहे. 


२७६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण आठवे 


ठरले. अंकण्णा व मादण्णा यांना काढून टाकण्यात आले. शहाआलमने तहाची बोलणी केली आणि 
यशाची बातमी औरंगजेबास मिळाली. विजापुरच्या वेढ्यात कुतुबशाही सैन्याच्या मदतीमुळे विजापूर 
मिळणे अवघड होते. कुतुबशहाला विजापूरकडील सैन्य काढून घ्यावे लागले. १६ मार्च, १६८६ 
सरोमा जानी बेगमने नोकरांच्या सहाय्याने मादण्णा व अंकण्णा यांचे खून केले. औरंगजेबाच्या सर्व 
अटींची परिपूर्ती झाली. शहाजाद्याची मनसब वाढविली. अबुल हसनला वस्त्रे देण्यात आली आणि 
मनसब बहाल केली."* 

मादण्णा हा कुतुबशहाचा कुलमुखत्यार होता. त्याच्या मृत्यूमुळे कुतुबशहा अगदी लाचार झाला."* 

शहाजादा मुअज्जम गगनपहाडाहून निघून कुतुबशहाने गोबामहाल नावाचा सुंदर राजवाडा 
बांधला होता तेथे उतरला. औरंगजेबास कुतुबशाहीतील ७०० हत्ती भेट म्हणून पाठविण्यात आले." 

जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६०७ क्रोधन संवछरे शहाआलम व बहादुरखान ऐसे जाऊन 
भागानगर लुटिलें. त्याच महिनियांत मादणावरी (मादण्णा) हाला करून मारिले. त्याचा धाऊ अंकणा 
(अंकण्णा) मारिला. क्रोड रुपये देऊन गोगलांसी सळ्ञा केला.** (एप्रिल, मे, १६८५) 


इ.स. १६८५-८६ मधील स्वराज्याकडील हालचाली 
पुणे परिसरात बादशाही सैन्य व मराठे यांच्यात संघर्ष 

२९ ऑक्टोबर, १६८५ च्या सुमारास पुण्याच्या आसपासच्या किल्ल्यावर मोगलांनी दोरीचे 
जिने करून आणि दोरखंड यांचे साहाय्याने वेढा घातला. दहा दिवसांपर्यंत धनुष्यबाणाची लढाई झाली. 
३०० मराठे ठार झाले. मराठ्यांची चाकावर घातलेली तोफ, ३० मण दारू, १०० भाले, १०० घोडे 
मोगलांनी पळविले. मराठे सैनिक पळून गेले. (नोव्हें., १६८५) यात किल्ल्याचे नाव दिले नाही. 

बहुधा हा रोहिडा किल्ला असावा. संभाजीराजांचे सैन्य शिरवळ भागात शिरले. संभाजीराजांचे 
फौजेतील शिपाई बिजलीसारखे होते. मोगल सैन्याबरोबर चकमक झाली. नाहरखानाचे तीन मुलगे 
जखमी झाले. मराठ्यांचा वाकेनवीस पकडला गेला. 

याचवेळी शिरवळजवळ प्रचंडगड, भोरच्याजवळ रोहिडा किल्ला याच्या आसपास मोगली सैन्य 
फिरत असावे. त्यावेळचे कृष्णाजी नरसप्रभू देशपांडे रोहिडेखोरे यास लिहिलेल्या १८ मे १६८६ च्या 
पत्रावरून तिकडील हालचालीची कल्पना येते. 

शंकराजी नारायण - कृष्णाजी दादाजी प्रभु देशपांडे, सबनीस व खासनीस नि लोक हशम दिया 
हुजयत मोजे कारी वडतुंबी कोरळ चाकी व खिंड ता रोहिडखोरे. 

मावळप्रांतीं गनिमानीं चाळ केली म्हणोन समजलें त्यास कोरळखिंड व ढवला घाट व मांडरदेवचा 
सडा येथील जागा जागा चौक्या घाळून ग्रनिमाची खबर ठेऊन कमळूसर खास बातमी पावती करणें * 
राजगडी कळवितांच, तुमची कुमक रोहिडा वगेरे जागांहून होईल. तुम्ही सिरवळीं मर्दगु चांगली केली हें 
खबर येथें समजली. या वेळीं गनीम नामोहरम सर्वानी-करावा. तुम्ही जमेदार व सरचाकर महाराजाचे 
वेळचे (नामोश) करोन दाखवतील हा भरंवसा आहे. बहुत काय लिहिणे 

त्याच भागातील कारीचे सर्जेराव जेधे व शिवाजी जेधे मोगलास फितुर झाले. 

अनेक मराठा सरदार मोगलांच्या आमिषाला बळी पडून आणि स्वराज्याची एकंदर परिस्थिती 
पाहून जेधे आपले इमान विकण्यास सिद्ध झाले. शिवाजीराजे पुरंदरला औरंगजेबाच्या हवाली २३ किल्ले 


प्रकरण आठवे ज्यलज्ज्वलनत्तेजस संभराजीराजा २७७ 


करून आप्य्याला गेले, त्यावेळी फितुरी झाली नाही, तथापि ४६८३ पासून महाराष्ट्रात फितुरीचे पेव 
फुटले. जेधे घराणे हे त्यास कसे बळी पडले याचे आश्‍चर्य वाटते. कान्होजीराव जेधे शिवाजीराजांच्या 
प्रतापगडसंग्रामाच्या वेळी त्यांच्या पाठीशी प्रतिसह्याद्री म्हणून उमे राहिले. आपल्याबरोबर अनेक 
देशमुखांना त्यांनी वळविले. आदिलशाही फर्मान लाथेने तुडविले आणि महाराजांजवळ येऊन ते 
महाराजांस बोलिले - 

"महाराजांनी (शहाजीराजांनी) आपली क्रिया घेऊन तुमच्या हाती दिली. तेच क्रिया व इमान 
आपला शावूत आहे. वतन साहेबाच्या पायावरी ठेविले. आपण व आपले सहा लेक व आपला जमाव 
देखील साहेबापुढे खस्त होऊ. जे होणे ते होईल. आम्ही इमानास अंतर करणार नाही.” 

कान्होजी नाइकांना बाजी, संभाजी, शिवजी, चांदजी, नाईकजी, सयाजी असे सहा पुत्र होते. 

यांतील मोठा मुलगा बाजी याने फतेहखानाच्या लढाईत झेंडा परत आणण्याची कामगिरी केली 
होती. त्याबद्दल महाराजांनी या बहाद्दरास 'सर्जेराव' हा किताब दिला होता. तो महाराजांपेक्षा सव्वा वर्षाने 
मोठा होता. 

कान्होजी जेधे नाइकांचा मुलगा शिवाजी याने आपली गुरेढोरे व आपले भावाची सर्जेरावाची 
गुरेढोरे शिरवळला मोगलांचे मुलखात पाठविली. सर्जेरावसुद्धा संताजी निंबाळकरांचे सल्ल्याने मोगल 
अधिकाऱ्यांना 'मेटला. पण पुन्हा आपले वतनास फारसा धोका नाही हे जाणून संभाजीराजांशी संपर्क 
साधला. त्यांना संभाजीराजांनी पत्रे लिहून आपले कर्तव्याची जाणीव करून दिली आणि आपण असे 
करू नये म्हणून त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. ५ ऑक्टोबर १६८५ ला संभाजीराजांनी त्यांना 
अभयपत्र लिहले." 

श. १६०७, आश्विन वद्य ३ 
इ.स. १६८५, ऑक्टोबर ५ 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके १२ संवत्सरे अश्‍विन बहुलप्रितीया इंदुवासरे छत्रियकुलावतंस 
सिंहासनाधीश्वर श्री राजा शंभु छत्रपति स्वामी याणी सर्जेगऊ जेथे यांसी आज्ञा केली असे - 
'वुम्ही संताजी निंबाळकर मुद्राधारी विचित्रगड यांसी पत्र लिहून मुद्दा सांगोन पाठविला कीं 
आपला भाऊ शिवजी जेधे यांणे हरामखोरी करून सिरवळास गेला त्याणें आपली गुरेढोरे वळून 
नेली; पुढे आपणांस बरे पाहणार नाहीं याबद्दह आपणही उठोन सिरवळांत आलों आहे. 
ऐसियासि आपण रा. स्वामींच्या पायाजवळीं एकनिछच आहे. स्वामी कृपाळू होऊन, आपलें 
वतन देशमुखी आपले स्वाधीन करतील आणि अभरयपत्र सादर होईल तरी आपण सेवेसी एउनु 
एकनिष्ठ होउनु सेवा करीन म्हणून. तरी तुमचा मुद्दा माइले हवालदार एहीं स्वामींचे सेवेसी 
हुजुग्स लिहिला. त्यावरून हें आज्ञापत्र तुम्हांस लिहिलें आहे. तरी आधीं तुम्हीच सरासरी 
हरामखोरी केली की; वतनदार होऊन इमानेइतबारे वतविं ते गोष्ट ना करितां स्वामींचे अन्न बहुत 
दिवस भक्षिलें त्याचें सार्थक केलेत कीं स्वामींच्या पायासी दुर्बुद्रि धरून दोन दिवसांचे पोगल 
त्यांकडे जाऊनु राहिलेस. तुमचा भाऊ शिवजी गनिमाकडे गेला तो आम्हास बरे पाहे ना. ऐसें 
होतें तरी तुम्ही स्वामिसनिध हुजूर यावें होते. म्हणिजे तुमचें इतबारपण कळोन एकनिष्ठता कळों 
एती. तें केलें नाही. तरी बरीच गोष्ट जाली. या उपेरीही ग्निमाकडे राहाणेंच असेली तरी तुम्ही 
परभारें मुदे सांगोन गडकिलियाकडे राबविते काय म्हणून करितां> हे गोष्ट स्वामीस मानत नाही: 


२७८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण आठवे 


जो राबिता करणें तो स्वामीकडेच करून हुजूर वर्तमान लेहून पाठवावे. स्वामी तुमचा गुदा मनास 
आणून आज्ञा करावयाची ते करितील. तरा ऐसी गोष्ट करावया प्रयोजन नाही: हुजरयती खेरीज 
दुसरियाकडे एकंदर राबिता न करणें. जे वर्तमान लिहिणे तें स्वामीस लिहीत जाणें. तुमचे ठाई 
एकनिष्टाच आहे, ऐसे स्वामीस कळलियावरी जे आज्ञा करणें ते करून आज्ञापत्र सादर होईल. 
तेणेंप्रमाणें वर्तणूक करणें: 

श. १६०७ अश्‍विन वद्य ३ (३० स. १६८५, ऑक्टोबर ५) शिवाजी जेधे मोगलास 
मिळोन कारीची व आमचे माहालांतील गुरें वळून नेली; मुळुखास उपद्रव देऊन उद्‌्वस केला, 
मग संताजी निंबाळकर हवालदार किले विचित्रगड व गडकरी व सर्जाराव एकत्र होऊन विचार 
केला की; मुलकाचा बंदोबस्त कोणे रीतीनें होतो / हवालदारें सला दिली जें तुम्ही शिरवळास 
मोगलांकडे जाणें आणि शिवजी वगेरे यांचा सालजाब करून मुलखाची वसाहत होय तो अर्थ 
करणें. त्याजवरून सर्जाराव शिरवळास जाऊन अविंध्याची भेट घेऊन सर्व हकोकत जाहीर 
केली. त्याजवरून शिवजी वगेरे यास मोगलानें दूर करून गरावगनाची वसाहत करावयाची आज्ञा 
केली. 

त्यावरून मुलखाची वसाहत जाली. हें वर्तमान संभाजीराजे यांस कळलें. त्याजवर 
सर्जारव मोगलाकडे गेले ऐसें जाणोन महाराजांनी इतराजी केली. तेव्हा संताजी निंबाळकर 
हवालदार यास पूर्वीची सर्व हकीकत ठावकी होती. त्यांनी महाराज सजरावविशी पत्र लिहिले जें 
शिवजी जेधे मोगलांकडे गेले त्यानें महालांत उपद्रव करून मुलूख बेचिराख केला. सर्जेगवाचीं 
गुरेंढोरें वळून नेली. सबब मुलखाच्या बंदोबस्तात सर्जाराव गेले. त्यास महाराज यांनी कृपाळू 
होऊन अभयपत्र पाठविलें पाहिजे. त्यास महाराजांनी शब्द लावून उत्तर लिहिलें आणि हुजूर येणें 
ऐसी आज्ञा केली. आज्ञेप्रमाणें सजयिव दर्शनास गेले. मागें मोगलांस किला रोहिडा घेतला. ती 

मसलत सर्जाराव यांस सांगोन आज्ञा देऊन रवाना केले. आज्ञेप्रमाणे कारीस येऊन मुले प्रमाणे 
यास ठिकाण धरवेना. हें जाणोन वाई देशांत जांबलीस नेऊन ठेवली आणि आपण ल्ग्रेकांचा 
जमाव करून किले रोहिडा हस्तगत केला. मग माहाराज रा. संभाजीची भेट घेतली. बहुत 
मेहेरबान होऊन सर्जाराव यास शिरपाव दिल्हा. कांहीं एक दिवसांनंतर या आ्रांती ऑरंगजेब 
पादशाहा यांची मोहीम जाली. तुळापुर येथें पातशहा याचा मुक्काम होता. तेथें महाळोमहालचे 
देशमुख व देशपांडे गेले. ते समयीं सर्जारावहि गेले. तेथें कचलाखान (2) वगेरे मुच्छदी यांस 
नजर व अंतस्थ देऊन निरोप घेऊन घरास आले. मुलखाची वसाहत केली. तेथें खर्च पडिला. 
तो आमचे वडिलांनी प्रदरचा दिला. दुसर्‍या कोणीं दिला नाही. पातशहांचे पुत्र शाहाबकस व 
अजमतारा यांनीं कसबे शिरवळीं येऊन मुकाम केला आणि सर्जाराव व बाळाजी नाईक खोपडे 
देशमुख तर्फ उत्नोली यांस बोलाविले की; किले रोहिडा घेऊन देणे त्यावरून सर्जाराव बोलिले 
जे, आम्ही जमीदार, तेव्हा हा मनसोबा आम्हांस केसा होईल मग बाळाजी नाईक याणीं कबूल 
केलें कीं किला घेऊन देतों व सर्जायव याची बापगूद (2) केली. त्यावरून सर्जाराव यास 
अटकेंत घालावें ऐसा ठराव दरबारांत जाहला. हें वर्तमान सर्जाययास कळतांच रातोरात निघून 
कारीस आले. किल्यास सावध केले. मागें बाळाजी नाईक खोपडे यांनीं स्वारी घेऊन किल्याखालीं 
आले. गडकरी हरजी पवार याचें डोचकें कंकरीजवळून कापून नेलें आणि किल्याॉवतां वेढा 


प्रकरण आठवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २७९ 


घालोन अंधरवडाजवळ गुकाम करून राहिले आणि सर्जाव यास आणावयाकरता चार गले 
ल्ोरोक पाठविले. त्यावरून सर्जागिव याणी दुखणियाचें मिस घेऊन आपले पुत्र मताजी नायक 
याजला बरोबर देऊन सूख वरकरणीचा करून पाठविलें. तदनंतरीं मताजी नाइकास जगाव 
सुधा येऊन त्यास सांगितलें की; किल्यास मोर्चे लावून लढावे. तेव्हा मताजी नाईक गुळींच्या 
बेताप्रमाणे मावेची लढाई करू लागले. इकडे सर्जारव याणी किल्यास बातमी खबर हुशार 
असणें, अवसान न सोडणे, ऐशिये रीतीची वरचेवर खबर शिदोजी जाधव हवालदार यास 
पोहचवीत गेले व किले मजकुरी गला बेगमीस पाठवावा म्हणोन मोजे चिखलगाव येथें आपला 
खासगत गला होता तो प्रभार गडकरी यास सूचना देऊन घेऊन जाणें, ऐसी बातमी खेलविली. 
वगेरे गावगनाचा गला नेणें ऐसें सांगितले. त्यावरून दरवाजावरोबर उतरोन गला घेऊन गेले. तो 
खर्चवेच शिवजी व चांदजी वगेरे यांनी दिल्हा नाहीं व मसलतेसाहि सामील जाहले नाहीत. पुढे 
पातशहा यांनीं पुरंदर वगरे किले हस्तगत केले. ते समयीं सर्जरिव यांनीं पुरंदरचे कोळी व बेरड 
यांस आणोन आपल्याजवळ ठेऊन घेऊन आपले पदरींचा खर्चचेच देऊन किले पुरंदर हस्तगत 
करून साहेबचाकरी करावी म्हणोन मसलत करोन सरकारची कामेंकाजें उमदी धरून करावयाचा 
निश्‍चय केला आणि वतनदारांचाहि बंदोबस्त जाला पाहिजे म्हणोन. 
श. १६०८, ज्येछ वा १ 
सु. १०८७ रजब १५ इ. १६८६, मे २८ 
बाजी घोलप हवालदार व - बाजी सर्जाराऊ देशगूख 
कारकून किले पुरंदर ता रोहिडखोरें गोसावी 
पत्र पाऊन वर्तमान कलों आले. लिहिलें की; आपल्यास बहुतच अटक केली होती. 
त्यास हुनरेच बाहेर पडिले आता काय विचार करावा तो लिहिला पाहिजे. तरी उत्तम गोष्ट बरीच 
केली. आता रा. छत्रपती स्वामीचे भेटीस जाऊन आपलें ऊर्जित करून घेतलें पाहिजे. राजश्रीचें 
दरशण होतांच बरीच सरंजामी होईल जाणिजे. 
यावरून हे लक्षात येते की सर्जेराव जेधे यांना परत स्वराज्यात येण्याचे आवाहन संभाजीराजे 
करतात. 
कोल्हापूर-पन्हाळा-मिरज (१६८६) 
फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, १६८६ चे दरम्यान मोगलांचे सैन्य कोल्हापूर, पन्हाळा, मिरज भागात 
फिरत होते. जाळपोळ, लुटालूट चालू होती. मिरज ही अदिलशहाकडे होती. मिरजेचा किल्लेदार 
आसदखान यास विजापुरकडील बातम्या समजत होत्या. त्यामुळे त्याने मोगलांना मिरजेचा ताबा दिला. 
जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६०८ असे नाम संवत्सरे चेत्रमासी मिरज घेतली." 
मोगलांचे सैन्य कोल्हापुर-पन्हाळ्यापर्यंत गेले. हंबीररावाने र॒हुद्लाखान आणि रणमस्तखान (बहादूर) 
यांना तोंड दिले. ते खट्टू झाले. मोगल सैन्य कोल्हापूरकडे पळाले. हंबीरराव विजापुरकरांना मदत करीत 
होते. मोगली सैन्य बेळगावकडे गेले. हंबीररावने बेळगावचे किल्लेदारस तुमचे मदतीस येतो म्हणून 
कळविले. वाटेत हुकेरीचे देसाई मुघलांना मदत देतील म्हणून त्यांना पत्र लिहून तुम्ही मोगलांना मिळू 
नका, असे कळविले.** 


२८० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण आठवे 


हंबीररावचे हुकेरीचे देसायास पत्र - 
राजश्री अलगोडा देसाई पा हुकेरी गोसावी यांसी 
अखडितलश्रुमीअलंकृत राजगान्ये श्री हंबीरराऊ मोहिते सेनापती जोहार विनाति उपरी 
येथील क्षेप जाणऊन स्वकीये कुशल लेखन करावयास आज्ञा केल्य पाहिजे विशेष गनीम 
रोहिलाखान व रणमस्तखान येसे मिरजेहून पनालेपावेतो आला होता आमचे फॉजेसी व 
गनिमासी बरा मुकाबला होऊन भांडण जाले ते जागा गनियाची बहुत खस्ता जाली गनीम खटा 
होऊन कोल्हापुरावरून बेळगावचे रोखे जात आहे आम्ही सेनेसमुदायेपणसी गनिमाचे पाठीवर 
गनिमाचा हिसाब धरीत नाही येक विजापूर जाले तरी काय जाले विजाएर हा जाण पहिलेपासून 
आमचाच आहे त्याची मदत हर बावेने आम्हास करणे लागते असदखान 'किलेदार मिरजेचा याने 
उतावल्री करून गनिमास मिरज दिधली त्याकरिता गनियास राहावयास जागा होऊन पैस मांडिला 
आहे हली बेलगावकराने कोट देऊ केला म्हणऊन तिकडे ग्नीस जातो त्यास बम्हीखाने अजम 
मुरादखान यांस कागद पाठविले आहेत की गनिमास असिराउ न देणे तुम्ही आम्ही येक जागा 
होऊन गनिमास सजा पावितो यैसे लिहून पाठविले आहे पहिले या गुळुकात राजश्री गोणलराऊ 
होते ते लस्करास सामील जाले आहेत यानी तुमचे विशई कितेक रदबदल केली की आपणासी 
येक खुसीले चालत आहेत तरी हे गोस्टी बहुतच उतम आहे ग्नीस वाटेने जात आहे वुम्हास 
कागदपत्र पाठविल तरी येकंदर ग्रनिमास न भेटणे आसिरा न देणे आम्ही लस्करानसी या श्रंते 
असता तुम्हास कोण्हे गोस्टीचे काही भये नाही राजश्री रूपाजी भोसले व राजश्री संताजी जगथाप 
यासिही बोलाविले आहे येके जागा होऊन गनीस माश्रन गरदेस येळवीतच आहो तुम्ही आपले 
वर्तपान साकळ्ये लिहून पाठविणे बहुत काये लिहिणे रा छ १४ सफर. 
याच हुकेरीच्या मोघेगौडा देसाई यास कवी कलशाने २४ नोव्हेंबर, १६८६ रोजी एक पत्र 
लिहून स्वराज्याशी एकनिष्ठता दाखविण्याबाबत कळविले आहे. ते पत्र-*' 


ले. २ सु. १०७८ श. १६०८ मार्गशीर्ष वद्य ४ 
मोहरम १७ इ. १६८६ नोव्हेंबर २४ 
(आरंभी तिसर्‍या ओळीच्या डावीकडे ल॑व.श़ि..) 


विधिरर्थिमनीषीणामवर्धीर्यिसिवर्त्मना/शेवधि: कार्यासिद्धीनां मुद्रा कलशहस्तगा॥ 

अखंडितलक्ष्मीआलंकृत राजमान्य राजश्री मोषेगौडा देसाई पा हुकेरी यासि ककी कलश 
छंदोगामात्य आसीर्वाद सुहूर सन सबा समानेन व आलफ अजम इभराहीमखान व युस्तफारखान 
यांनी आपले हेजीब राजरी वेदाजी केशव येथे पाठऊन राजश्री छत्रपतिस्वामीच्या व आपले 
स्नेहाची पटाई करून घेतली त्यानी तुमची "कितेक रदबदल केली तरी त्या ग्रांतास राजश्री रायाजी 
सामराज पाठविले आहेत. जो आपला मुदा असेली तो त्याला सांगणे आणि आपली रूजुवात 
येकनिष्ठता दाखऊन सेवेचा मजय करून घेणे मारडले तुमची सेवा व तुमचा मुदा लेहून 
पाठवितील तो मनास आणून त्या सारखी सरफराजी होईल मोगलास व बाजे हरामखोरास 
येकंदर युळूख लावाया गरज नाही माहाराजा (मो. जा.*) छत्रपतिस्वामीच्या पायासी येकनिष्ठपणे 
राहोन अपली दोलतखाही जाहीर करणे ये बाबे रा वेदाजी केशव सांगतील त्यावरून कलों 
(पाठीवर) तुरू सूद (नि.") जाणिजे छ १७ मोहरम पो हुजूर राजते लेखनावाधि. 


प्रकरण आठवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २८१ 


१६८६ डिसेंबर अखेरीस मोगली सैन्य सातारा भागात घुसले. त्यात निजामुल्मुल्काचा आजा 
ख्वाजा आबिद चिनकिलीचखान होता. याशिवाय विजापूर जिंकल्यानंतर तेथील फितूर सरदार या 
मोहिमेत हजर होते. या मोहिमेत मोगलांना माघार घ्यावी लागली. रुस्तमखान यास जबर जखमा झाल्या. 

दौलतमंदखान हा लोहनेरचा ठाणेदार होता. तो नाशिक बागलाणातील किल्ले घेण्याच्या कामगिरीवर 
होता. त्याने ३१ मार्च, १६८६ ला कणेऱ्याचा किल्ला (कळवण तालुका, जि. नाशिक) घेण्यासाठी 
किल्ल्यास वेढा घातला. बंदुकी, धनुष्यबाण, अग्निबाण, दगड यांनी मराठे प्रतिकार करीत होते. 
कणेऱ्याचा किल्लेदार बाळाजी हा होता. तो जावळीचा जमीनदार होता. त्याला दौलतमंदखानाने वश 
करून घेतले. जावळीचे त्याचे मूळ वतन शिवाजीराजांनी घेतले होते. ते त्यास बादशहामार्फत परत 
मिळवून देण्याच्या अटीवर त्याने मे, १६८६ मध्ये किल्ला मोगलांचे हवाली केला. त्याचे चारही लोक 
शरण आले. बादशहाने त्याचे मनसबीत वाढ केली व बाळाजीला दरबारात बोलाविले.*' पुढे दोलतमंदखानाने 
आपले ठाणे मातबरखानाकडे सोपविले व तो माहुलीच्या वेढ्यासाठी रवाना झाला. 

१४ जून १६८६ बादशहा सोल्पुरहून विजापुरला निघाला, ३ जुलै १६८६ बादशहा 
विजापुरजवळील सहा कोसांवर रसूलपूर येथे पोहोचला.** 

ऑक्टोबर, १६८६ संभाजीराजांनी आपले सैन्य मंगळवेढ्याकडे पाठविले. त्याचा मोड करण्यासाठी 
एतियादखान रवाना झाला.* 

त्याच सुमारास बादशहा विजापुरहून सोलापुरला जाण्यास निघाला होता. तो २५ जिल्व्हेज 
म्हणजे दोन नोव्हेंबर, १६८६ ला सोलापुरास पोहोचला.** 

त्याच दिवशी बादशहाने फिरोजजंग यास हैद्राबाद प्रांतातील इत्राहिमगड जिंकण्यास पाठविले. 
त्याच्याबरोबर दिलेरखान, शर्जाखान, सफशिकनखान, अबअलीखान, अब्दुल कादीरखान, जहांगिर 
कुलीखान, सूफीखान, अवधूतर्सिह, सरबहादरखान चेला व इतर होते.** 

यावर्षीच्या सुरुवातीस म्हणजे ३१ जानेवारी, १६८६ चे सुमारास शिवाजी महाराजांचे जावई 
अचलोजी याला पंचहजारी आणि दोन हजारी स्वारांची मनसब मिळाली. त्याला नौबतीचा मान, ध्वज, 
रत्नजडित अलंकार आणि एक हत्ती या वस्तू भेटीच्या वेळी देण्यात आल्या." 

'कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ' 


कर्नाटकातील हालचाली (इ.स. १६८५-८६) 


औरंगजेबाची विजापूर, गोवळकोंडा आणि महाराष्ट्रावर आक्रमणे चालू असताना वरील तिन्ही 
राज्ये (त्रिकूट) एकमेकास मदत करीत होती. तथापि चिकदेवराय म्हैसूरकराशी मात्र संभाजीराजांचे संबंध 
ठीक नव्हते. तो मोगलांना फार भीत होता. त्यामुळे स्वत:ची कातडी बचावण्यासाठी तो, विजापूर 
मोगल संघर्ष सुरू होताच, मोगलांचे दावणीत सामील झाला. त्याची सत्ता तर मुळातच खिळखिळी 
झाली होती. 

इ.स. १६८६ मध्ये संभाजीराजांनी पुन्हा म्हैसूरवर आक्रमण केल्याचे म्हटले जाते. तथापि त्याची 
मराठी कागदपत्रात किंवा कारवारकरांचे पत्रव्यवहारात नोंद आढळत नाही. शिवाय संभाजीराजांना 
आपल्यावर कोसळलेल्या महान आपत्तीला तोंड देणे कठीण झाले होते. विजापूर, गोवळकोंडे यांना 
मदत द्यावी लागत होती. शिवाय स्वराज्यात फितुरीचे पेव फुटले होते. अशा वेळी म्हैसूरवर आक्रमण 


२८२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण आठवे 


करून काय प्राप्त होणार होते ? म्हैसूरचे राज्य फार श्रीमंत होते असेही नाही की ज्यामुळे लुटीचा लाम 
होईल. त्यामुळे त्याचेवर आक्रमण करणे वेडेपणाचे ठरले असते. सं'माजीराजांनी केसो त्रिमल यांना 
कर्नाटकात पाठविले. 

जेधे शकावतील नोंद - शके १६०८, क्षयनाम संवत्सरे केसो त्रिमल कार्तिक मासी करनाटकात 
रवाना केले. (ऑक्टो. व नोव्हे, १६८६)" 


गोवेकर, फिरंगी व देसाई (इ.स. १६८५-८६) 


संवदेकर देसाई - (काटकर) कारवारचा किल्ला संवदेकर देसाई यांचेकडे होता, तो मोगलांनी 
फेब्रुवारी, १६८५ मध्ये घेतला. संभाजीराजांच्या संवदेकर देसाई यांचेकडील प्रदेशावर मोगली अंमल 
सुरू झाला. संवदेकर देसाई मोगलांचे मांडलिक झाले. गोव्यातील सर्व देसाई संभाजीराजांच्या विरुद्ध 
होते, हे गोव्यातील लढाईचे वेळी समजून आलेच. कुडाळचे खेमसावंत, राम दळवी, रुद्राजी राणे, 
(साखळी) येसोबा राणे हे संभाजीराजांविरुद्ध बंड करून १८ फेब्रुवारी, १६८५ चे सुमारास आपली 
कुटुंबे पोर्तुगिजांचे आश्रयास घेऊन गेले.*' 
कारवारकर देसाई - कारवारकरांनी संभाजीराजांविरुद्ध बंड करून आपली कुटुंबे अंजदीव 
बेटावर आणून ठेवली आणि मराठ्यांकडील कारवारचा किल्ला ताब्यात घेतला. त्यांनी किल्ल्याच्या 
आसपासचा प्रदेश भटकळ ते अवमी संवदेकर देसाई यांना कारवार किल्ल्यासह देऊन टाकला. 
संवदेकरांनी सातशे शिपायांची तुकडी पाठवून रामाचे भूशिर ते अंकोला हा सर्व प्रदेश काबूत आणला. 
संभाजीराजांचे आरमार लुटले. आरमारातील साठ लढाऊ गलबते, दहा पाल, दोन नवी जहाजे सर्व 
तारवांतील एकूण तीनशे तोफा हे सर्व कारवारकरांनी संवदेकरांच्या सुपूर्त केले. कारवार किल्ल्याशिवाय 
खोलगड (काब दी रामा), कूर्मगड ऊर्फ सिपीगड, सिवेश्वरचे कोट (४-५), कदरे येथील कोट, 
मधुरगड आणि (६-७) अंकोलेचा कोट व महेंद्रगड हे ७ किल्ले आणि कारवारचा किल्ला संवेदकरांकडे 
आला. तो मोगलांनी घेतल्याचे यापूर्वी लिहिले आहे. त्यांच्याशी बोलणी चालू होती आणि आता 
८फेब्रुवारी, १६८५ रोजी त्यांच्याशी गुप्त करार केला आहे. त्याप्रमाणे देसाई मंडळींनी एकाच वेळी 
सगळीकडे उठाव करून निरनिराळ्या भागांतून लूट गोळा केली. ** 

खेमसावंत हा देसाई मंडळींचा मुख्य प्रतिनिधी होता. 

त्याच्याशी झालेल्या तहाचा सारांश - 

(१) बांद्यापासून अंकोल्यापर्यंतचा प्रदेश घेतला जाईल. त्यातील २/३ पोर्तीगेजास व १/३ सावंत 
यांना. कुडाळपासूनचे चालपर्यंतचा प्रदेश जिंकण्यासाठी पोर्तुगिजांनी आरमारासह मदत करावी. 
त्यातला १ हिस्सा पो्ठुंगिजांना द्यावा. राहिलेले दोन हिस्से प्रदेश पेणारास द्यावे. 

(२) पोतुगिजांनी सावंतांना दारूगोळा पुरवावा. 

(३) सावंतांना पोरदुंगिजांचे नोकरीसंबंधी राजाकडे शिफारस करावी. 

(४) लढाईत जिंकलेल्या प्रदेशाचे मालक पोर्तुगीज असतील तेथे मुसलमानांच्या किंवा संभाजीच्या 
काळी जे धमचिरणाचे स्वातंत्र्य होते ते तसेच राहील. 

(५) पोतुगिजांनी संपूर्ण आरमारी मदत करावी. 

(६) पोठुगिजांनी संभधाजीशी सलोखा करू नये. सावंतांनी संभाजीच्या राज्यात असणाऱया इंग्रज, 


प्रकरण आठवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २८३ 


डच, क्रेंच वखारीस उपद्रव देऊ नये. 
(७) लढाईत पोठुगिजांनी कर्जाऊ पसा पुरवावा. 

यावर राम दळवी भोसले, सावंत भोसले या सावंतांच्या प्रतिनिधींनी दुमाषे, मंगोजी शेणवी 
लाड, (पोर्तुगीज) विठोजी शेणवी (सावंत) हे हजर होते. खेमसावंत हा सर्व सावंताचा पुढारी होता. 
त्यामुळे तहनामा त्याच्याशी झाला. 

बंडखोर सावंतांना यामुळे जोर चढला. त्यांनी संभाजीराजांच्या प्रदेशाची अतोनात नुकसानी 
केली. फोंड्याशिवाय संभाजीराजांचा कोठेही अंमल राहिला नाही. 

उत्तर कोकणातील पोर्तुगिजांकडून घेतलेला सर्व प्रदेश त्यांनी उठविला. ७ ऑगस्ट व १२ 
सप्टेंबर, १६८५ या दिवशी जीवदान व कामणदुर्ग हे किल्ले पोर्तुगिजांनी तराफाकडून घेतले. पोर्तुगिजांचा 
अशेरीचा किल्ला १६८७ च्या ऑक्टोबर महिन्यात काबीज केला. 

मराठे हा किल्ला त्यास घेऊन देण्यास तयार होते. पण मी तो जिंकून घेतला असे व्हॉईसरॉयने 
राजाला कळवले. (२४ जानेवारी, १६८६ चे पत्र) 

११ मे १६८६ रोजी चौलच्या कॅप्टनला विजरईने संभाजीराजांच्या लहान तारवास समुद्रात 
फिरण्यासाठी प्रत्येकी चार आण्यापेक्षा जास्त पैसे न घेता परवाना (दस्तक) द्यावा असे कळविले. 

गोव्यातील मराठ्यांची सत्ता जवळजवळ संपुष्टात आली. 


मराठे, इंग्रज, सिद्दी १६८५-८६ 

१९ नोव्हेंबर, १६८४ ला मुंबई बेट इंग्रजांचे ताब्यात आले. मराठे व इंग्रज यांचा तह झाला. 
त्यांच्याबरोबर ग्रॅथम हाही होता. मुंबईकरांना लाकूडफाटा आणि तांदूळ मिळण्यास अडचण पडू 
लागली. कारण निळोपंतांनी दिलेले कौलनाम्याचे कागद केजवीन बरोबर घेऊन गेला होता. 

सिद्दीला मुंबईत आश्रय देण्याचे इंग्रजांनी बंद केले होते. तो सुरतेतच होता. एप्रिल, ८५ मध्ये 
कारवारकडे गेलेल्या मराठ्यांच्या गलबताला हाकलून लावण्यासाठी सिद्दीने इंग्रजांना मदत केली नाही. 
सुरतकरांकडे सिद्दी मुंबईत आपल्या माणसांना राहू द्यावे अशी शिफारस मुंबईकरांकडे करण्याबाबत 
प्रयत्न करू लागला होता. निळोपंत पेशव्यांनीही या गोष्टीस विरोध केला असता सुरतकरांनी सर्वानाच 
मुंबईत राहाण्यास परवानगी असल्याचे बजावले. सुरतकर तसे मराठ्यांशी ताठर होते. 

कोर्ले भागात मराठ्यांनी बसविलेल्या जकातीसंदर्भात सुरतकरांनी रिचर्ड स्टॅन्ले या प्रतिनिधीस 
चर्चेसाठी पाठविले. त्याची निळोपंत व प्रल्हाद निराजी यांच्याशी चर्चा झाली. इंग्रजांनी वखारी का 
काढल्या, सिद्दीला तुम्ही लुटालुटीस विरोध करीत नाही, इत्यादी गोष्टी वकिलाला सांगितल्या व 
आपला वकील मुंबईत ठेवण्याबद्दल त्यांना सांगितले व त्यांचा वकील आपल्याकडे ठेवण्याबद्दल 
बोलणी केली.*' 

मोगल आणि इंग्रजांचे संबंध या सुमारास चांगले नव्हते. मछलीपट्टण आणि हुबळी येथील 
वखारी लुटण्याबाबत औरंगजेबाचा आदेश इ.स. १६८५ मध्ये होता. 

आता व्यापार हे इंग्रजांचे मर्यादित धोरण नव्हते. त्यांना सैन्य जमवून या देशी सत्तेकडे जायचे 
होते. त्यांची ही धूर्त कूर्मगती होती. म्हणून ते येथील राजालाही दुखवीत नव्हते. सिद्दीलाही आतून साथ 
देत होते तर मोगलांशी उघड वैर करीत नव्हते. त्यांचा आता स्वतंत्र सत्ताधीश होण्याचा मनसुबा होता. 


२८४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण आठवे 


मुंबई हे सत्ताकेंद्र आणि सुरत हे वखार-व्यापारकेंद्र होणार होते. इ.स. १६८५ ला एका पत्रात 
सुरतकरांनी राजाला कळविले - औरंगजेब हा आता आपला मित्र नाही. सुरतेच्या वखारीचे रक्षण करणे 
कठीण आहे. सुरतचे मोगल अधिकारी अपमान करतात. संभाजीचे राज्य आता शीप्र गतीने बारीक होत 
चालले आहे. (5111011 ॥5 195 5॥ाता्ट) संभाजी हा मोगलांचा शत्रू असल्यामुळे व आपल्या शेजारी 
असल्यामुळे वरील परिस्थितीतसुद्धा ते संभाजीशी स्नेह वाढवीत होते किंवा त्याच्याशी सबुरीने वागत होते, 
केजविनने तहाची कागदपत्रे राजाकडे सादर केल्यावर सुरतकरांनी संमाजीशी संबंध सलोख्याचे 
ठेवावे असा आदेश त्यांना देण्यात आला. त्यात त्यांनी संभाजीराजांबद्दल गौरवाचे उद्‌गार काढले 
आहेत. त्याचा गोषवारा ..... ४०५ 510010 हाट 11(08 ९1052 ९०१ठ0टाचा2/ 910 1121050111) ४॥॥ 
$०0॥१|०० २०१ & 1911१10 १1५0995 5(॥०1 1210510 0/॥(॥ 11 & (1121 900 1000 10101 0८ 
ठाण ० ॥॥०४७) 0 ॥९८ ?0(17९220 ॥५॥७८ $91018|९2'5 ९001॥% 910 ॥15 घाणाइ 910/9%/5 10 
शिल्लात. ४०७ 9९101 (0 ]९॥॥1( 10४९०) 1111191 0 91009 101 01९1 51105 01 81% 191101, 
संभाजीराजांशी मैत्री संपादन करून आपली कामे करून घ्या, पोटात शिरा आणि गोड गोड 
बोलून आपला कार्यभाग साधा हा या पत्राचा उद्देश दिसतो. तरीपण संभाजीराजास ते वचकून 
असल्याबद्दल आणि त्यांचे शौर्य, धैर्य साहस याची त्यांना पुरती ओळख दिसते. 
सिद्दीची लुटालूट चालू होतीच. तो इ.स. १६८५ मध्ये आपले आरमार घेऊन मराठी प्रदेशात 
आला. त्यावेळी मराठ्यांच्या आरमारावर मोगलांनी हल्ला केला. सिद्दी परत फिरला. मोगलांनी आरमारप्रमुख 
गोविन्द कान्हो याला पकडले. ७-८ गुराबे बुडविली. शिपायांची कत्तळ केली. दंडाराजपुरी आणि 
चौलजवळ मुघल सेनापती याकुतखान याने मराठ्यांचे सैन्यास मारले. खेमसावंताला २९ ऑगस्ट, 
१६८६ रोजी याकुबखानाने यासंबंधी पत्र लिहून कळविले. 
मुंबईत आपली टांकसाळ असावी. संभाजीराजांच्या राज्यात आपले चलन चालावे यासाठी 
इंग्रजांचे संभाजीराजांकडे परवान्याबाबत प्रयत्न चालू होते. त्याकरिता गोड बोलून संभाजीस मदत करून 
त्याच्याशी संपर्क ठेवून ते मिळवावे यासाठी ३१ मार्च, १६८६ ला मुंबई आणि सुरतेला राजाकडून 
पत्रे आली. त्यात संभाजी हा युद्धसंमुख राजा आहे. त्याचेशी काळजीपूर्वक वागा. त्यास मदत करा असे 
लिहिले होते. त्याचा गोषवारा - 
1 १॥॥]) ७८ 1९05599 101 ४०५ 10 परा83९2 & 8910/3%5 ४८९७ 3 501201 ८०1202181८ ४॥॥ 
$8॥१ा 019०९ 1२१०]१॥) १५॥० 15 ५/०॥]1८ 21122 & (115 0९ ॥12 051 ट्या] 0 115 1101001 01 01 ॥15 
टया ८ 115 122005, 91] 11052 110181 ]॥1025 ५1] ८७ (121 ९0111021412%'5 985 100 35 ॥८%४ 
वष्टा2ढ ९] ताला ॥(टाट$(5 810 11 15 0551012101 ४०0५ 10 णा32 50ट (215 ७/॥॥॥॥॥ ॥11॥1 385 51311 0८ 
100 & [ठि णा9ा9 ४९१5 ॥15 71[(टाट5! (0 252४८ 10 5४४९७ 1 ७॥॥टाट, ४00 11390 310100 
०पा हा ॥1125 १ष्टा2€ (0 1001501 111] ९015138119 ५/(]1 50 11001 ]00"/ठटा टा281 टुणा5 810 511015 910 
$॥ा81] 9115 01 128501801९ (215 85 12 5181] 6८52 8110811910 १11०1 00॥]0०५८ ५/८ 1390 109/ 
$९11 ४०७ 8 600012 10००1 ० 0०४/०टा भा0 190०० 910010 ७९ णा0ा2 ४० गाऊ ४४१८ णि 
भा, १०५ ७॥]] (00 य 020०४० ४४० ॥७५९ 2600 ७9९15 11 5!ठाट ७१ांला 1110111] ॥गा2 0150920 0. 
मुंबईकरांनी सुरतकरांना कळविले की, संभाजीराजाकडे खांदेरी किल्ल्याची मागणी करावी. 
कारण सिद्दी तो घेण्याच्या तयारीत आहे. शिवाय मोगलांचे आरमार तेथे थांवळे होते. *' 
क येथे इ.स. १६८५-१६८६ साल संपले. 
(_] (13 


प्रकरण आठवे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २८५ 
संदर्भ टीपा 

१. अखबार क्र. ५५२ ३७. अखबार - क्र. ५९५ 

२. अखबार क्र. ५४३, ५४५, ५४७ ३८. मऔ- पृ. ३१ 

३. अखबार क्र. ५४६ ३९. विआ (बु.स) - पृ. ७६ 

४. अखबार क्र. ५४७ ४०. औना - पृ. १२ 

५. अखबार क्र. ५५३ ४१. कित्ता 

६. अखबार क्र. ५५८ ४२. मझ्सा - खं. १२ पृ. ३५ 

७. अखबार क्र. ५६८ ४३. औना - खंड १२, पृ. ३७ 

८. अखबार क्र. ५७० ४४. ऐश- पृ. ३० 

९. अखबार क्र. ५५४ ४५. गोकु - पृ. १३२ 

१०. अखबार क्र. ५५६ ४६. मऔओ- पृ. ३१ 

११. ऐश - पृ. २९ ४७. छसंच (बे) - पू. ३९४ 

१२. अखबार क्र. ५७० ४८. मोआम - पृ. ८५ 

१३. . 6-2-1685, 12-12-1685 ४९. मओ- पृ. ३१ 

१४. अखवार १२-२-१६८५ ५०. मोआम - पृ. ८८ 

१५. मोमसं - पृ. २७ ५१. कित्ता 

१६. ऐश - पृ. २९ ५२. मोआम - पृ. ८९ 

१७. सावंतवाड संस्थानचा इतिहास - पृ. २१३ ५३. कित्ता 

१८. पोमंस (पि.) - पृ. १२५, १२६ ५४. गोकु - पृ. १३६, १३७ 

१९. संपसासं - क्र. ११३ पृ. ४१ ५५. मोआम - पृ. २० 

२०. शिचसाखं - पृ. १२ ५६. ओना - खंड १२ पृ. ४३ 

२१. अखबार - १८-२-१६८५ ५७. ऐश - पृ. ३० 

२२. अखबार - २७-२-१६८५ ५८. शिचसाखं - पृ. २३४, संपसासं - पृ. ७२ 

२३. अखबार - क्र. ५९० ५९. ऐश - आही. देण 

२४. ऐश - पृ. २९ ६०. वं - पृ. शरपृ.८ 

२५. विआ (बु.स.) - पू. ५९४ ६१. शिचसाखं - १२ लेख २, पृ. ५ 

२६. विआ (बु.स.) - पृ. ७४४-४९ ६२. निविओ - पृ. ७५ 

२७. दहिंइ - पू. ९७ ६३. मऔ - पृ. ३२ 

२८. कित्ता ६४. मऔ- पृ. ३२ 

२९. अखबार - क्र. ५८० ६५. कित्ता 

३०. विआ (बु.स) - पृ. ५९९ ६६. किता 

३१. ऐश - (बु.स.) - पृ. ३० ६७. किता 

३२. कित्ता ६८. ऐश - पृ. ३० 

३६. किता ६९. पोमसं - (पि.) पृ. १२४-१२५ 

३४. मऔ- पृ. ३० ७०. पोमसं - (पि.) पृ. १२६ 

३. किता ७१. छसंच - पृ. ३५६ 

३६. ऐश - पू. इे० ७२. 1.जातया 05 - 26-3-1686 8 ४०]. 0.118 


प्रकरण नववे 


गोवळकोंडा, हंबीरराव, साल्हेर, सर्जेराव जेधे, 


अकबर, दुर्गादास राठोड 
सन १६८७ 


सन १६८७ 

0 गोवळकोंड्याचा लढा पुढे चालू 

0 मोगलांचे इतर हल्ले, फितुरी, विजय इ. 
0 हंबीरराव हरपले 

0 साल्हेरगड मोगलांनी जिकला 

0 सर्जेराव जेधे यांची मनमवळवणी 

0 अकबर इराणला गेला 

0 दुर्गादास राठोड - 'थोर व्यक्तिमत्त्व' 


गोवळकोंड्याचा लढा (पुढे चालू) 


२९ जानेवारी, १६८७ रोजी बादशहा औरंगजेबाच्या सैन्याचे डेरे हैद्राबादच्या किल्ल्यापासून २ 
मैल अंतरावर (कलारसला) लागले. मोर्चे बांधण्याला सुरुवात झाली. किल्ल्याभोवती कुतुबशाही सैन्य 
होते. औरंगजेबाने त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा हुकूम दिला. कुलीमखान हा आगीच्या डोंबातून दरवाजाजवळ 
पोहोचला आणि त्याला तोफेचा गोळा लागला. त्याचा हात जायबंदी झाला. मग तो डेऱ्यात परतला. 
बादशहाने असदखानला त्याला पाहाण्यासाठी पाठविले. तीन चार दिवसांनी मृत्यूने त्याच्यावर झडप 
घातली. अब्दुल रजाक, शेख निजाम आपल्या ४०-५० हजार स्वारांनिशी बाहेरून हल्ले करीत होते. 
फिरोजजंग आपला मोर्चा पुढे सरकवीत होता. कुतुबशाही सैन्य त्याच्यावर तुटून पडले आणि मोगली 
सैन्याची त्रेधातिरपीट उडाली. किशोरसिंह हा जखमी झाला. ६-७ फेब्रुवारीला मोर्चे वाढविण्याचा हुकूम 
झाला. सफशिकनखानाने किल्ल्यावरच्या तोफांचा मारा थांबविण्यासाठी मोठा दमदमा एका रात्रीत साफ 
करून टाकला आणि इज्जतखान व सलाबतखान यांना कैद केले. सफशितखानाच्या सैन्याने जवळजवळ 
एक महिना किल्ला लढविण्याची शिकस्त केली. कैद झालेले मोगली सरदार कुतुबशहाने सोडून दिले. 
७-८ मार्चला आणखी चकमकीत बरेच मोगली सैन्य कामी आले. किल्ला हाती लागायची चिन्हे 
दिसेनात. सफशिकतखानावर बादशहा चिडला व त्याने त्यास कैद केले. सलाबतखान मीर आतिश 
(लुत्फुठ्लाखान) यांना दमदम्याच्या चौकीच्या रखवालीवर नेमले. किल्ल्याच्या खाली एक नदी आहे. 


प्रकरण नववे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २८७ 


तिच्यातून लुत्फुल्लाखान एखाद्या मगरीप्रमाणे तीन दिवस लढत राहिला. पावसाळा सुरू होण्याची चिन्हे 
दिसू लागली. मे महिन्यात फिरोजजंगने शिड्या लावून किल्ल्यात उतरण्याचा प्रयत्न केला; पण 
रुस्तुमखां आणि फिरोजजंग जखमी झाले. खूप लोक कामास आले. दमदम्यावरून हाक्रा चढविण्याचा 
प्रयत्न झाला. किल्ल्याच्या बुरुजावर कुतुबशहाच्या लोकांनी मोठी तोफ लावून ठेवली होती. मोगली 
सैन्यावर तोफांची बरसात सुरू झाली. बादशहाच्या डेऱ्याजवळसुद्धा तोफेचे गोळे पडू लागले. पुन्हा 
दमदमा, पुन्हा हल्ला, पुन्हा शिड्या हे चालू होते. औरंगजेब स्वत: शिडीवर चढला पण पाय निसटला 
आणि तो खाली आला.' 

संभाजीराजांचे १२,००० घोडदळ व ५०,००० पायदळ कुतुबशहाच्या मदतीस आले होते. 
(मार्चर२५ चे सुमारास) त्यांचा मोगली सैन्यावर हल्ला चालू होता आणि रसद तोडण्याचे ते काम करीत 
होते. मोगली सैन्य कुतुबशाही सैन्यापुढे असमर्थ ठरू लागल्याचे स्पष्ट दिसू लागले. औरंगजेबाने एक 
जालीम अस्त्र बाहेर काढले. ते म्हणजे फितुरी आणि लाच ! त्यात एक बेलाग बुरुजासारखा एक 
कर्तवगार सेनापती २९ मे, १६८७ रोजी फितूर झाला. त्याचे नाव शेख निजाम हैद्राबादी. ' 

औरंगजेबाने त्याचा सन्मान केला. 'मुकर्रबखान' हा किताब, पाचशे मोहरा, एक हजार रुपये 
नजर, सहा हजारी जात व सहा हजारी स्वारांची मनसब, मोत्याची तलवार, रत्नजडित खंजीर, सरपेच 
घोडे इ. बहाल केले. (शेख निजामाचे संक्षिप्त चरित्र पुढे दिले आहे) त्याच्याबरोबर आलेले मलीममुजावर 
व शेख अब्दुल्ला यांना व त्याच्या इतर भाऊबंदांना खिल्लती देण्यात आल्या. खुद्द अबुलहसन कुतुबशहाचा 
भाचा (बहिणीचा मुलगा) फितुर झाला. एकीकडे मोगली सैनिकच कुतुबशाहीत चाकरी मागत होते. 
किंबहुना कुतुबशाही सैन्यास गुप्त मदत करीत होते. 

तोफांची बरसात सुरू होतीच आणि जून महिना उजाडला. मृगनक्षत्र बरसू लागले. तोफांच्या 
गोळ्यांच्या माऱ्याने मोगली सैन्य करपून निघाले. १६ जूनला मोठे वादळ झाले. मुसळधार पाऊस 
पडला. मोगलांचे दमदमे वाहून गेले. डेरे, राहुट्या पाण्यात तरंगू लागल्या आणि अशात १७ तारखेस 
पहाटे कुतुबशाही सैन्य मोगलांवर तुटून पडले. सरदार आणि शिपाई यांना पळता भुई थोडी झाली. 
लपाछपीचा खेळ सुरू झाला. अंगाला चिखल लावून काहीजण निसटले. अनेक सैनिक कापले गेले. 
जखमी झाले. फिरोजखानाने पुरातून ७०-८० हत्ती घातले. पण वाट सापडेना. मध्यरात्री तो सैन्यासह 
दाखल झाला. कुतुबशाही सैन्याने सरदारांना कुतुबशहासमोर आणले. कुतुबशहाने त्यांना सन्मानाने 
वागविले. सरबराहखान (सरदार) यास आपली भरलेली दारूगोळ्याची आणि धान्याची कोठारे दाखविली 
आणि तुम्हास काही पाहिजे असल्यास यातून न्या म्हणून सांगितले आणि आम्ही अजून एक वर्षभर 
किल्ला लढवू हे दाखवून दिले. अबुल हसनने औरंगजेबाकडे तहाची वाटाघाट करण्याची इच्छा प्रकट 
केली. 

तोफा आग ओकीत होत्या. मोगल अधिकारी आणि सैनिक पोळले जात होते. मरत होते. 
पावसाचे थैमान चालूच होते. औरंगजेब तरीसुद्धा ताठ होता. त्याने अबुल हसनच्या तहाच्या प्रस्तावाला 
धुडकावून लावले आणि लढा चालू ठेवण्याचा निर्धार केला. सफशिकनखानाने दमदमे रचून गेलेली 
जागा परत काबीज करण्याचा निर्धार केला. 

२० जून, १६८७ रोजी सुरुंग लावण्याची योजना तयार झाली. बुरजावर आतील लोकांनी यावे 
म्हणून मोगली सैन्य आरडाओरड आणि गोंधळ करू लागले. किल्ल्याचे बुरूज उडविण्यासाठी खणून 


२८८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण नववे 


त्यात सुरुंग पेरण्यात आले पण अब्दुलरजाक यास हे समजल्यावर त्याने आतून खणून सुरूंगाची दारू 
काढून घेतली. पुढून सुरुंग लावल्यावर किल्ल्याचा पुढील भाग उडाला आणि तो मोगली सैन्याचे 
अंगावर पडला. १२०० लोक मेले. कुतुबशाही सैन्याने कत्तळ चालू केली. परत मोर्चे बांधले. 
मोगलानी दुसरा सुरुंग उडविला. पुढचे बाजूचे दगड ढासळले आणि उडाले. त्यात २००० माणसे 
मेली. गोंधळातील कापाकापीत ५३४ लोक मारले गेले. औरंगजेबास संताप आवरेना. तो कलासरला 
परत आला आणि सेन्याला पुढे होण्याचा आदेश दिला. पण पुन्हा पाऊस सुरू झाला. दमदमे वाहून 
गेले. कुतुबशाही सैन्याने मोर्चा फोडला. तोफा पळविल्या. मोठ्या तोफा खिळे ठोकून निकामी केल्या. 
मोगली सैनिकांनी खंदक बुजविण्यासाठी आणलेली माती, दगड वगैरे कुतुबशाही सैन्याने पळविली न 
खिंडारे बुजविण्यासाठी उपयोगात आणली. 

२१ जून, १६८७ तिसरा सुरुंग उडविण्यात आला. सुरुंगाची वात पेटेना. कुतुबशाही सैन्याने 
त्यातील वात तोडून टाकली होती आणि दारू काढून टाकली होती. तो पेटलाच नाही. तोफा आणि 
तिरंदाजी चालू होती. फिरोजजंगाला दोन जखमा झाल्या. बरेच लोक जखमी झाले. 

यानंतर किल्ला सर करण्याची कामगिरी महंमद आज्जम याच्याकडे देण्यात आली. त्याच्याबरोबर 
बक्षी उल्मुल्क रहुल्लाखान यास बादशहाने बोलावून घेतले. ते ११-१२ जुलैला हजर झाले. आज्जमशहाला 
किल्ला लढविण्याची आज्ञा झाली. 

जुलै महिन्यात कुतुबशाहीतील कोंडपलीगड मोगलांनी फितुरीने जिंकला. कुतुबशाही मुलखात 
मोगली सैन्य फिरत होते आणि ठिकठिकाणची ठाणी घेत होते. 

शेख निजाम (मुकर्रबखां) हा फितुर झाल्याचे समजल्यावर अबुल हसनने त्यास कैद केले. 
कुतुबशाहीचे दोन आधारस्तंभ, अंकण्णा व मादण्णा यापूर्वीच मारले गेले होते. आता कुतुबशाहीत 
तीनच मुत्सद्दी राहिले होते. त्यापैकी शेख निजाम हा फितुरीचा शिकार झाला. औरंगजेबाचे अजून प्रयत्न 
चालू होते. अब्दुलरजाक आणि अब्दुलाखान पत्नी दोघांना सहा हजारी मनसबी वगेरे देण्याची फर्माने 
पण निघाली होती. अब्दुल्लाखान पत्नी हा र॒हुल्ठाखानाच्या गळाला लागला आणि खिडकी दरवाजा उघडून 
सैन्य आत सोडण्याचे त्याने कबूल केले. मात्र अब्दुलरजाक हा वीर धन्याशी एकनिष्ठ राहिला. ८ जुलै 
रोजी औरंगजेबाने मोर्चे दमदमे आणि सैन्य रचना याची पाहाणी केली. अब्दुल्लाखान पत्रीचे प्यादे 
रहुद्लाखानाच्या हातात होते. त्याच्या मार्फत खिडकी दरवाजा उघडला गेला आणि मोगली सैन्य कोटात 
शिरले. २२ सप्टेंबर, १६८७ हा तो दिवस. औरंगजेबाने फितुरीचे खिडकीतून फितुरांकडून खिडकी 
दरवाजा उघडला." 

अब्दुल रजाकने पराक्रमाची शर्थ केली. तलवारी, भाले हजारोंनी तळपू लागले. अब्दुल रजाक 
वार झेलीत होता. इआर्कपर्यंत किल्ला लढत गेला. त्याच्या शरीराच्या चिंध्या झाल्या, तोंडावर जखमा 
झाल्या. डोळ्यावरचे मांस लोंबू लागले. अब्दुलरजाकने मुरारबाजी, बाजीप्रभू, तानाजी मालुसरे यांच्या 
पराक्रमाची आठवण करून दिली. शेवटी त्याचा घोडा जखमी अवस्थेत झाडाखाली थांबला. अब्दुल 
रजाकला घरी नेण्यात आले. औरंगजेबाने त्याला सन्मानाने वागवून त्याची औषधपाण्याची व्यवस्था 
केली. त्याच्या पराक्रमाची वाहवा केली. 

रहुल्लाखान इतर सरदारांसह अबुल हसनला भेटला. त्याने शांत चित्ताने आपण होऊन गादी 
सोडली "* असे सांगितले आणि अनवाणी जाऊन आजमशहाची भेट घेतली. गळ्यातला कंठा काढून 


प्रकरण नववे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २८९ 


आज्जमशहास दिला. औरंगजेबाची 'मेट घेतली. औरंगजेबाने त्यास सन्मानाने वागविण्याची आज्ञा 
केली. 

दिनांक २७ सप्टेंबर, १६८७ रोजी कुतुबशाही संपुष्टात आली. 

शकावलीतील नोंद - शके १६०९, प्रभव संवछरे भाद्रपद तुध १२ अवरंगजेबें भागानगर घेतलें 
ते कुतुबशहा जिवंतच दस्त केला. " 

अबुल हसन कुतबशहा उर्फ तानाशहा यास दौलताबाद येथे ठेवण्यात आले. वार्षिक ५०,००० 
तनखा मंजूर केला. 

कुतुबशाहीचा मूळ पुरुष सुलतान कुली तर शेवटचा पुरूष अबुल हसन हा ठरला. 

दक्षिणेतील एक विद्याकलेचे आश्रयस्थान अशा हिंदुसहिष्णू राज्याचा औरंगजेबाने शेवट केला. 


शहाआलमला कारावास 


औरंगजेब बादशहाचा शहाआलमवरचा विश्‍वास उडाला होता. गोव्याच्या मोहिमेत तो पूर्ण 
फजित पावला होता. त्याने गोवा तर जिंकले नाही आणि अकबर व संभाजी यांना तो पकडू शकला 
नाही किंवा त्यांचे काहीच नुकसान करू शकला नाही. गोवळकोंड्याच्या कुतुबशहाबरोबर त्याने तह 
केला आणि त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. तथापि औरंगजेबाने तो तह मोडला व गोवळकोंड्याचा 
पूर्ण पाडाव केला. शहाआलम लष्करी कडकपणाबाबत ढिला पडला आणि हैद्राबाद शहर लुटताना 
त्याने शहरास कोणताही उपसर्ग होऊ नये म्हणून काळजी घेण्याची आदेश दिले. विजापूरच्या मोहिमेत 
त्याने विजापुरकरांना रसद पाठविली. त्यामुळे आता तो संभाजीशी सलोखा करील असे वाटल्यावरून 
बादशहाने त्याला तंबूत बोलाविले. शस्त्रे खाली ठेवण्यास सांगितले आणि त्याला व त्याच्या सर्व 
कुटुंबास कैद केले. त्याचा तिसरा मुलगा दौलतअफजा हा मेला. शहाआलमचे सर्व कुटुंब सात वर्षे 
कारावास भोगत होते. निकोलाय मनुची याने या घटनेचे अतिशय नाट्यपूर्ण व रोचक वर्णन केले आहे. 

औरंगजेब बादशहाने नंतर गोवळकोंड्याच्या एका फितुरास लाहोरला पाठविले. गोवळकोंड्यात 
ज्या फितुराने त्याला मदत केली त्याला त्याने ठार मारले. निकोलाय मनुची म्हणतो, “औरंगजेबाला जे 
जे फितूर मदत करतील त्यांचा जीव घेण्याची त्याला सवय होती.' 

औरंगजेबाने गोवळकोंड्याचे जे सैन्य बरखास्त केले त्यातील काहींना संभाजीराजांनी आपल्या 
नोकरीत ठेवले. पण त्यांना पगार देण्याची टंचाई असल्यामुळे मोगली प्रदेशात लुटालूट करण्यास 
परवानगी दिली. निकोलाय मनुची संभाजीराजांच्या बद्दल विशेषत: त्याच्या स्त्री-आसक्तीबद्दल जसा 
लिहितो. तसा त्यांच्या पराक्रमालाही दाद देत नाही. तर कधी कधी तो त्यांच्या युद्धनीतीबद्दल स्तुती 
करतो. कवी कलशास तो औरंगजेबाचा हेर समजतो. 

मनुची म्हणतो - 'अशा रीतीने संभाजीला काही अपाय करू शकण्यापूर्वी, औरंगजेबाचेच फार 
नुकसान झाले. संभाजीचे हे सैनिक औरंगजेबाच्या छावणीकरिता जाणारी रसद तोडून टाकीत. प्रतिकार 
करणारांना ठार मारीत. उंट, घोडे, खेचरे धरून नेत. युद्धात उपयुक्त असलेले घोडे धरून आपल्याजवळ 
बाळगीत. एखादा मोगल सरदार त्यांच्या हाती सापडला तर ते त्याला ओलीस धरीत आणि जबर 
खंडणी घेऊनच त्याला सोडीत. लुटीची मालमत्ता त्यांच्या इतको हाती येई की, तिचा ते बाजार भरवीत 
आणि मालमत्तेचे मालक पैसे भरून ती सोडवून घेत. अशा रीतीने या लोकांना (मराठ्यांना) पैसा मिळे 


२९० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण नववे 


आणि मोहीम चालविणे शक्‍य होई." 
प्रचंड सैन्य पदरी असूनही केवळ शस्त्रबळाने आपली मोहीम सफल होत नाही हे औरंगजेबाला 


आढळून आले. याला कारण संभाजीची युद्धनीती होय. तो मोगलांशी मैदानात समोरासमोर लढा 
देण्याचे सतत टाळी. मोगल प्रदेशात तो सर्वत्र लुटालूट करी. एकाच ठिकाणी तो फार दिवस थांबत 
नसे. त्याचे घोडदळ मोठे चपळ आणि काटक होते. लांबलांब मजला मारण्याची त्याला सवय झाली 
होती. या सर्वांना खाण्यापिण्यास थोडे लागे. या घोडदळाच्या योगे संभाजीने मोगल सेनापती आणि 
शिपाई यांची त्रेधा उडविली आणि त्यांना जेरीस आणले. संभाजीविरुद्ध यश मिळविण्यास कारस्थानांचाच 
उपयोग केला पाहिजे असे औरंगजेबास वाटू लागले. त्याने संभाजीचा मुख्य कारभारी कवी कलश यास 
पत्र लिहिले. त्याला त्याने मूल्यवान भेटी आणि भक्कम रक्‍कमा पाठविल्या.याचा परिणाम असा झाला 
की, संभाजीला जिवंत पकडून देण्याचे कवी कलशाने आपल्या अंगावर घेतले.” 


मोगलांचे इतर हल्ले, फितुरी, विजय इ. 

एप्रिल, १६८७ बेळगावचा किल्ला मुहम्मद आज्जम शहाने जिंकला. सोन्याच्या किल्ल्या आणि 
एकोणीस अशरफ्या बादशहास नजर केल्या. बेळगावचा पूर्वीचा किल्लेदार सय्यद मुहंमद यास वसे 
देण्यात आली. बेळगावचा किल्लेदार नेमला जाईपर्यंत फौजेच्या तोफखान्याचा दारोगा आका अलीखान 
याने बेळगावच्या किल्ल्याचे रक्षण करावे असा बादशहाने हुकूम दिला. बेळगावचे 'आज्जमनगर' असे 


नामांतर झाले.' (१७ एप्रिल, १६८७) 
जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६०९ फाल्गुण मासी अजमशहा यानीं बलगाव (बेळगाव) 


घेतले. कितेक किले घेतले.' (फेब्रु. मार्च, १६८८) मसिरे आलमगिरीत बेळगावचा किल्ला १६८८ 


मध्ये घेतल्याची नोंद आहे. 
असोजी (येसाजी) दखनी हा संभाजीराजांचे तर्फे साल्हेरचा किल्लेदार होता. तो बादशहाला फितूर 


झाला.'* 
माणकोजी हा संभाजीराजांचा सांगोल्याचा किल्लेदार होता. मोगलांनी किल्ला घेतल्यावर तो बादशहाला 
भेटला व फितूर झाला.'' रहुल्लाखानाला कृष्णेकडील मुलुखाचा बंदोबस्त करण्यास पाठविले होते. 
बादशहाचा मुक्काम बिदरजवळ होता. संभाजीराजांचा सरदार आनंदराव हा बादशाही मुलखात चौथ 
वसूल करीत असता खानजादखान (रहुल्लाखानचा मुलगा) याने त्याचेबरोबर लढाई केली. मराठ्यांचा 
पराभव झाला. (१६८७ चे सुरुवातीस) मोगली सैन्याच्या मराठ्यांच्या प्रदेशातील हालचालींना वेग 
आला. कोल्हापूर, पन्हाळा, सातारा या भागात मोगली सैन्य फिरू लागले. 


मराठ्यांच्या कर्नाटकातील हालचाली 

विजापूर व गोवळकोंड्यावर मोगली सैन्य लढत असतानाच काही तुकड्या कर्नाटकात घुसल्या 
होत्या आणि त्यांच्या लष्करी हालचाली चालू होत्या. म्हैसूरचा नायक व मदुरेचा नायक हे हरजीचे 
विरोधक होते. मोगली सैन्य कर्नाटकात येत आहे हे पाहिल्यावर म्हैसूरकर आणि मदुरेकर यांनी 
मोगलांशी हातमिळवणी केली. १६८७ जानेवारीत मराठ्यांनी कर्नाटकातील कावेरीपाक व चेतपेट या 
किल्ल्यावर हल्ले चढविले. मराठ्यांनी तेथील लोकात घबराट निर्माण केली. त्यामुळे तिकडचा प्रदेश 


प्रकरण नववे ज्वलज्ज्यलनतेजस संभाजीराजा २९१ 


मराठय़ांचे काबृत आला होता. हरजीराजे महाडीक यांचा अधिकारी कांजीवरमचा अधिकारी गोपाळ 
दादाजी आणि विठ्ठल पद्ठराव हे मोगली सैन्याचा प्रतिकार करीत होते. चेपट्टनपर्यंत त्यांनी मजल मारली 
होती. 

मोगल सैन्य कर्नाटकात निश्‍चित जाणार हे जाणून संभाजीराजे यांनी केसोपंत त्रिमल पिंगळे 
यांना १२००० स्वारांनिशी कर्नाटकात रवाना केले. त्यांचेबरोबर संताजी भोसले हे होते. २ फेब्रुवारी, 
१६८७ रोजी केसोपंत कर्नाटकात पोहोचले. 

जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६०८ क्षय नाम संवत्सरे केसो त्रिमल कार्तिक मासी 
कर्नाटकांत रवाना केले.'* 


केसोपंत व हरजीराजे यांचा वाद - 


संभाजीराजांनी केसोपंतांस पाठविण्याचे निश्‍चित कारण समजत नाही. हरजीराजे स्वत:ला राजा 
म्हणवीत आणि त्यांनी वसूल पाठविण्याचे बंद केले असल्यामुळे त्यास हटवून त्याचे जागी केसोपंतास 
पाठविण्याचे इंग्रजाच्या पत्रव्यवहारावरून समजते. 

पण हे सर्व अंदाज आणि तर्क होते. तरीसुद्धा केसोपंत व हरजीराजे यांच्यात श्रेष्ठ- कनिष्ठपणाबद्दल 
स्पर्धा लागली असावी. 

कोणी कोणाचा हुकूम मानायचा याच्या स्पष्ट सूचना छत्रपतींकडून मिळाल्या नव्हत्या. तथापि 
औरंगजेबाच्या सैन्याच्या हालचाली तिकडे चालू असल्यामुळे दोघांनी एकमेकांशी जुळवून घेतले 
असावे. 

गोवळकोंडा औरंगजेबाचे ताब्यात आला आणि कर्नाटकातील प्रदेश जिंकण्यासाठी औरंगजेबाने 
आपले सैन्य तिकडे पाठविले. 

१६८७ चे एप्रिल महिन्यापासूनच या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. औरंगजेबाच्या सैन्याने 
चिकबाळापूर गाठले होते. आजूबाजूचा प्रदेश काबीज करून दोन किल्ले घेतले. एकोजीराजांचे टुमकूर, 
चांदखेड, तामगोडल ही ठिकाणे घेतली. 

११ जुलै रोजी बंगलूर कासीमखानाने घेतले. पण हरजीराजांनी ते परत घेतले. एकोजीराजे 
मोगलांना घाबरले होते. त्यांनी बंगळूर चिकदेवरायाला विकावयाचे ठरविले होते. पण तेवढ्यात 
कासीमखान भिडला आणि त्याने शके १६०९ प्रभव संवत्सरे आषाढ सु. १० बंगळीर (बंगळूर) 
म्हैसूरकरी मदत आणून कासीमखानास फोजेनिशी घेतले. 

चिकनहल्ली, पेनुगोडा ही शहरे उद्‌ध्वस्त केली आणि कोंडपिला हा किल्ला घेतला. त्याची पण 
शकावलीत नोंद आहे. “शके १६०९, प्रभव संवछरे अश्‍विन सुध १ कासीमखानें किल्लेदाराशीं भेद 
करून पिनुगोडें (पेनुकोंडें) घेतलें.''' (२७ सप्टेंबर, १६८७) 

बंगलोरजवळील सेवागुंडा मोगलांनी घेतले. हरजीराजे तेथून पळाले. ते जिंजीजवळील मात्येनूर 
आणि संताजी भोसले तिरुवन्नामलाई येथे जाऊन बसले. आघाडी सांभाळण्याचे काम केसोपंतांनी केले 
आणि ते जगदेवगडाजवळ पोहोचले. 

हरजीराजांचे मदतीचा हात एकोजीराजांना वेळेवर मिळाला नाही. ते त्या सुमारास वारले. 
(१६०७) शकावलीत एकोजी राजे ८४-८५ मध्ये वारल्याची नोंद आहे." 


२९२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण नववे 


कर्नाटकात मोगली सैन्याने दहशत निर्माण केली. अराजकता झाली. सेंट थामे व पुलिकत ही 
शहरे मोगलांकडे गेली. चिंगलपुट गडावर फत्तेखानास हवालदार नेमले. 

हरजीराजांना केसोपंतांचा विश्‍वास वाटत नसावा. त्यामुळे त्यांनी तेघनापट्टमच्या किल्ल्याला 
तटबंदी करण्याची तयारी करण्यास सांगितले. तेथून हरजीराजांचा कारभार चालू झाला. 


मोगली हल्ल्यास हरजीराजांचा कडवा प्रतिकार - 

मोगली हल्ल्यांना कडवा प्रतिकार करण्यासाठी हरजीराजे सिद्ध झाले. गोवळकोंड्याच्या कुतुबशाहीतीठ 
प्रदेशावर त्यांची आक्रमणे चालू होतीच. त्यासाठी विठ्ठल पिलाजी, गोपाळ दादाजी, गोमाजी गायकवाड 
यांना बरोबर घेऊन त्यांनी अर्काटला वेढा घातला. मोगली सैन्याला हुसकावून लावून अर्काट जिंकले. 
भयग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली. कांजीवरम शहरातील लोक भीतीने पळून गेले. मद्रासचे आसपास 
लूट सुरू झाली. इंग्रजांचा फोर्ट जार्ज किल्ला आता मराठे घेणार या भीतीने इंग्रजांची गाळण उडाली. 
कावेरीपाक, सैदापर लुटले. कावेरीपाकची कापसाची वखार जाळून टाकली. मराठ्यांचे २०,००० 
सैन्य कांजीवरमला तळ देऊन राहिल्याचे मद्रासकर आपले पत्रातून लिहितात. संताजी भोसले यास 
हरजींनी या कामी मदतीस बोलावले होते. पण त्याने येण्यास आणि पैसा पुरविण्यास विरोध केल्यावर 
त्याच्या ताब्यातील प्रदेशातील हल्ला केला जाईल असा दम दिल्यावर त्याने मदत करण्याचे कबूल केले." 


माकारानची लूट 
तेघनापट्टमजवळील कोनीमेरपासून ९ मैलांवरील (सु. १४ कि.मी.) या गावाला दारूगोळा 


आणि तोफेचे गोळे गाढवावरून नेण्यात आले. “माकारान' लुटले. जडजवाहीर, खजिना, घोडे वगेरे 
किमती माल मिळाला. काही मोगली शिपाई केद झाले. त्यानंतर मराठ्यांनी मद्रासजवळचा भाग लुटला. 
कावेरीपाक व चेतपेटवर हल्ले चढविले. ५ हजार पायदळ आणि २५, ००० घोडदळ त्यासाठी लढत 
होते. १६ 
इ.स. १६८७ मधील कर्नाटकातील या हालचाली होत्या. 


हंबीरराव हरपले 

औरंगजेबाने विजापूर जिंकल्यानंतर, त्यास फितूर झालेला विजापूरचा सरदार सर्जाखान यास 
त्याने 'रूस्तमखान' ही पदवी दिली. त्यावेळी त्याने सर्जाखानाला औरंगजेबाने फिरोजजंगबरोबर हैद्राबाद 
प्रांतातील इब्राहिमगड घेण्यास पाठविले.'* आणि त्यानंतर त्याला मराठी मुलखावर पाठविले. त्यावेळी 
त्याने 'संभाजीचा नाश करण्याचे कामी मी बादशहाला मदत करीन', असे पत्र लिहिले होते. त्यात त्याने 
लिहिले होते, 'मोगली दरबारचे लोक माझ्या राज्यात जी खंडणी वसूल करतात ती जर मला माफ झाली 
तर मी शिपायांस पगार देईन आणि पापी काफीर (संभाजी) याचेविरुद्ध चालविलेली लढाई यशस्वी 
करून दाखवीन. सप्राटांनी बादशाही सेना व उमराव यांनी पुणा-चाकणहून चढाई करावी आणि 
बादशहाचे आम्ही चाकर मिरज, गदग आणि ल्क्ष्मेश्‍वराकडून चालून येऊ. शत्रूच्या मुलुखाचा नाश 
करू." 
डिसेंबर, १६८३ मध्ये हंबीरराव कोल्हापूर-पन्हाळ्याकडून विजापूरला मदत पाठवीत होते. 
मोगलांनी मिरज घेतल्यावर रहुल्लाखान आणि रणमस्तखान यांच्याशी त्यांनी पन्हाळ्यास सामना दिला 


प्रकरण नववे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २९३ 


आणि त्यांचा डाव उधळून लावला. (१६८६) यावेळी रूपाजी 'मोसले, संताजी जगताप त्यांचे सहकारी 
होते. बेळगाव किल्ल्यावर मोगलांनी आक्रमण केले. (एप्रिल, १६८७) त्याचवेळी हंबीरराव यांनी 
हुकेरीच्या देसायास पत्र लिहून स्वराज्याशी एकनिष्ठ राहाण्याचा इशारा दिला होता. 
सर्जाखानास हंबीरराव वाई भागात असल्याचे समजले. तो वाईजवळ आला. निकराची लढाई 
झाली. मराठ्यांनी पराक्रमाची शर्थ केली. मराठ्यांना लूटसुद्धा भरपूर मिळाली, पण दुर्दैवाने हंबीररावांना 
तोफेचा गोळा लागला आणि ते धारातीर्थी पडले. '' डिसेंबर १६८७. 
संभाजीराजांच्या पडत्या काळात खंबीरपणे उभे राहणारे हंबीरराव मोहिते हरपले ! शिवाजीमहाराजांच्या 
वेळेपासून एकनिष्ठेने अखंड रणांगणावर राहून शौर्य गाजविणारे हंबीरराव अखेरच्या क्षणापर्यंत हिंदवी 
स्वराज्याची सेवा करीत राहिले. लुटीच्या मालावर कधीही स्वार्थी नजर न ठेवणारा, नि:स्पृह, प्रामाणिक, 
कर्तव्यदक्ष, नाकासमोर चालणारा, सदैव शिपाईगिरीशिवाय इतर कोणत्याही भानगडीत न पडणारा, 
लढाई, लढाई आणि लढाई ही एकच गोष्ट अखेरपर्यंत करणारा हा शूर योद्धा शिवशाहीत अमर झाला. 
गनिमांच्या देखतां फौजा। रणशूरांच्या फुर्फुरती भुजा । 
ऐसा पाहिजे की राजा। कैपक्षी परमार्थी ॥॥ - समर्थ 
किंवा 
तयास देखता दुर्जन धाके। बैसवी प्रचीतीचे तडाखे ।। - समर्थ 
असे रणशूर, रणशार्दूल, महावीर, गनिमाला आपल्या तळपत्या तलवारीचे पाणी दाखविणारे 
हंसाजी ऊर्फ हंबीरराव गेले आणि संभाजीराजांचे लष्करी प्रशासनात पोकळी निर्माण झाली ! 
“श्रीमछिवमहानुभाव सेनाधीश हंबीरराव' 
आणि 'श्रीशिवचरणी दृढभाव सरलष्कर मोहिते हंबीरराव' 
असे त्यांचे दोन शिक्के होते. * 
असे शिवशाहीचे आधारस्तंभ, सरलष्कर सेनाधीश शिवचरणी दृढभाव बाळगणारे आणि शिवपुत्र 
संभाजीराजे यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहाणारे हंबीरराव संभाजीराजांना पोरके करून गेले. 
असा नायकु खंबीर हंबीर गेला । 
असा ना कधी पुरुषार्थ शिवशाहीत झाला ।। 
दुदैवाने वाईच्या लढाईची सविस्तर माहिती कोणत्याही ऐतिहासिक साधनात मिळत नाही. 
हंबीररावाच्या मृत्यूची नोंदसुद्धा जेधे शकावलीत नाही. 


साल्हेरगड मोगलांनी जिकला 


इ.स. १६८३ पर्यंत साल्हेरगड मोगल जिंकू शकले नव्हते. नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण 
तालुकयातील सटाण्याजवळील हा किल्ला मराठ्यांचे कोठार म्हणून प्रसिद्ध होता. 


महाराष्ट्रेतिहासाची साधने, पृष्ठ ४५४, सेनापती मुजुमदार यांची यादी शाहूराजे यांचे कारकिर्दीत दिली आहे. त्यात 
हंबीरराव च प यांच्या मृत्यूचा उल्लेख आहे. ..... आहेरराव मोहिते (हंबीरराव) वाईस गोळा लागून पडले. कारकीर्द 
पं नी 


सदर यादी जनसेवा, वर्ष १, ३, १२ मार्च एप्रिल, १९३५ मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. 


२९४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण नववे 


उत्तुंग असा हा साल्हेर उर्फ सालोरा किल्ला. परशुरामाच्या मातेचे म्हणजे रेणुकादेवीचे स्थान 
असलेला हा किल्ला म्हणजे बागलाण-नाशिक भागास जोडणारे एक मध्यवर्ती ठिकाण. दोन्हीकडून 
हेरगिरी करण्याचे केंद्र म्हणून सहा-हेर साल्हेर ! 

त्याच्या शेजारीच त्याचे भाऊ शोभणारे सलोटा, मुल्हेर-मोरा हे किल्ले आहेत. गडावरील प्रचंड 
जलाशय म्हणजे गंगासागर तलाव. दर बारा वर्षांनी गंगावतरण होते (पाण्याचा रंग दुधी होतो) आणि 
जत्रा भरते. त्याच्या शेजारील यज्ञकुंड म्हणजे परशुरामाची यज्ञाची भूमी, मुल्हेर - श्रीराम, सोमेश्वर, 
गणपती यांची प्राचीन मंदिरे, चंदनबाव, मोती तलाव यांसारखे जलाशय, जुना पडका राजवाडा, 
मुल्हेरच्या माची किल्ल्याच्या पठारावर भणंगनाथ मंदिर इ. गोष्टी आजही पहावयास मिळतात. 

मोरा आणि हरगड हे त्याचे शेजारी छोटे किल्ले आहेत. 

साल्हेरगड हा महाराष्ट्रातील सर्वात उंच किल्ला आहे. ५२६३ फूट उंची असलेल्या याच 
डोंगरावर सह्याद्रीतील दुसऱ्या क्रमांकाचे उंच शिखर कळसूबाई ५४२७ फूट उंचीवर आहे. सटाणा 
शहराच्या वायव्येला २० मैलांवर हा किल्ला असून त्याच्या पायथ्यास वाघांबे हे गाव आहे. आकारानेसुद्धा 
हा किल्ला प्रचंड असून पूर्वी साल्हेर हे गाव ३२०० फूट उंचीवर होते. त्याच्यावर २०० फुटांवर 
साल्हेरवाडी होती. नंतर ही वस्ती हलली. 

गुजरात व नाशिक यांच्या सीमेवरील हा किल्ला म्हणजे दोन प्रांतांच्या रहदारीतील नाके आहे. 
त्यामुळे या दोन प्रांतांतील सहा वाटांना तो हेरतो म्हणून सहा-हेर “साल्हेर' असे त्याचे नाव. पश्‍चिमेकडील 
दरवाजास सुरतीपोळ दरवाजा असे म्हणतात. सुरत शहराच्या दिशेला तो आहे. इ.स.१६८७ मध्ये 
साल्हेरगड मोगलांच्या ताब्यात गेला. 

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इ.स. १६७२ मध्ये हा किल्ला मोरोपंत व प्रतापराव यांचे नेतृत्वाखाली 
लढविला आणि जिंकला होता. सूर्यराव काकडे हा महाराजांचा 'भारतीं जैसा कर्ण योद्धा' या मोहिमेत 
धारातीर्थी पडला होता." 

यापूर्वी तो किल्ला अनेक नामांकित मोगली सरदार जिंकू शकले नव्हते. 

ईश्वरदास नागर लिहितो - साल्हेरचा किल्ला बागलाणात अजून प्रसिद्ध आहे. पूर्वी खानजहान 
बहादुर, दिलेरखान, इखलासखान, राजा रामसिंह, कुतुबुद्दीन वेशजी आणि इतर मोगल सरदार यांनी 
प्रचंड अशा सैन्यासहित हा किल्ला जिंकून घेण्याचे प्रयत्न केले होते. पण किल्ला फत्ते झाला नाही. मोगल 
सरदाराला वेढा उठवून परत जावे लागले. 

मुल्हेरचा किल्लेदार नेकनामखान मोठा शहाणा आणि दूरदृष्टीचा मनुष्य होता. खटपट करून 
साल्हेरचा किल्ला ताब्यात येण्यासारखा आहे असे त्याला वाटले. त्याने काही शहाणी माणसे साल्हेरचा 
किल्लेदार कृष्णाजी याजकडे पाठविली. 

नेकनामखानाने कृष्णाजीला गोड गोड बोलून आणि सोने, नाणे, घोडे इत्यादी भेटी देऊन त्याचे 
मन आपल्याकडे ओढून घेतले. त्याने कृष्णाजीला सांगितले की, किल्ला मोगलांकडे हवाली करावा 
म्हणजे बादशहाकडून मोठी मनसब मिळून मानसन्मान वाढेल. अनेक मराठे सरदार बादशहाच्या पदरी 
लागून मोठमोठ्या जागेवर नेमले गेले होते. ते कृष्णाजीला दिसत होते. त्याने किल्ला मोगलांच्या हवाली 
केला. नेकनामखानाचे शिफारशीवरून बादशहाने कृष्णाजीला तीन हजार जात आणि दोन हजार 
स्वारांची मनसब दिली. कृष्णाजीला त्याच प्रांतात जहागिरी दिली. 


प्रकरण नववे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २९५ 


नेकनामखानास ५०० जात व ५०० स्वार अशी त्याच्या मनसबीत वाढ करण्यात आली , 
त्याला झेंड्याचा मान देण्यात आला. 

मे, १६८७ मध्ये फर्सकबेग हा पाचशेचा मनसबदार होता. साल्हेरचा किठ्रिदार म्हणून त्याची 
नेमणूक करण्यात आली. किल्ल्याचे नाव 'सुलतानगड' ठेवण्यात आले." 

मे, १६८७ असोजी (येसाजी) दख्खनी (कृष्णाजी) हा संभाजीराजांचा साल्हेरचा किल्लेदार होता. 
तो बादशहाला गोवळकोंडा मुक्कामी भेटला व फितूर झाला. त्याला वस्त्रे, ध्वज, नगारे, नौबतीचा मान, 
घोडा, हत्ती आणि वीस हजार रुपये रोख या वस्तू देण्यात आल्या." 

१६८७ मध्ये पुणे, चाकण, भीमा नदीच्या जवळील प्रदेश, नीरथडी, शिरवळ, भोर, शिवापूर, 
मावळ, कऱ्हाड, इस्लामपूर, कोरेगाव, नाशिक, बागलाण, जुत्रर, सुपा, इंदापूर इत्यादी ठिकाणी 
मोगलांची ठाणी वसली. 


रामसेज मोगलांच्या ताब्यात 


मे, १६८७ मध्ये पेण प्रांताच्या अब्दुल करीम नावाच्या एका जमीनदाराला नेकनामखानाने वश 
करून घेतले होते. त्याच्यामार्फत रामसेजच्या किल्लेदाराला गाठले. त्याच्याशी गोड बोलून त्यास फितूर 
केले आणि किल्ला मोगली अंमलाखाली आणला. 

पेठ प्रांताचा जमीनदार अब्दुल करीम याने विनंतिपत्र पाठविले ते असे, “परमेश्वरकृपेने आणि 
बादशहाच्या भाग्याने रामसेजचा किल्ला मुघलांच्या ताब्यात आला आहे.” बादशहाने अब्दुल करीम यास 
खिल्लतीचे पोषाख, जडावाचा खंजीर, एक हत्ती, पाचशेची मनसब आणि दहा हजार रुपये रोख बक्षीस 
दिले.” 


सर्जेराव जेधे यांची मनवळवणी 


२ फेब्रुवारी, १६८७ ला सर्जेराव जेधे यास निळोपंतांनी पत्र लिहून तुम्ही गनिमाची सेवा न 
करता परत स्वराज्यात यावे अशी मनवळवणी केली, ते पत्र. 


१ फेब्रुवार, १६८७ चा कोलनामा 
- नीलकंठ मोरेश्‍वर - सर्जागिऊ जेधा 
तुम्ही गनिमाकडे जाऊन सेवा करितां. कोण्या भरास भरून गेलेत > बरें जें जालें तें 
फिरोन नये. परंतु मुसलमानाची सेवा करतां तुम्हांस कष्ट होतात. सांप्रत स्वामीचे 
सेवेसी येऊन कार्यगाग करावा. कष्टाची मुजय होईल. सरफराजी करून घ्यावी. 
म्हणून कलों आलें. तरी तुम्ही कदीम लोक, तुमचा भरवसा, रा. स्वामीचे बहुत अन्न 
भक्षिले आहेत. क्रिया धरूनु आणि यावयाचें केलें तरी बहुत उत्तम केलें. कदाचित 
ग्निमाकडे गेले होतेस, त्या गोष्णीकारितां यावयाचा अनमान कराल तर सरवस्वी न 
धरणें, बेशक येणें. तुमचें बरें करणें सुभे होऊन सर्फराजी करून बहुत चालऊन. 
अंतर न पडे. समाधान असो देणें आणि येणें. दरांबाब कौल असे. आज्ञाप्रमाण 
मोर्तब. २श्‍ 
त्यानंतर ४ मार्च, १६८७ रोजी निळोपंतांनी परत पत्र लिहिले आणि त्यांना अभय देण्याचे 


२९६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण नववे 


वचन दिले. सर्जेराव जेधे यांसाठी मोरोपंतांच्या पायाची शपथ वाहिली आणि कौल दिला ते पत्र - 
नीलकंठ मोरेश्‍वर - 
बाजी सर्जारिऊ जेधे देश्युख तपे धोर तर्फ रोहिडखोरे 
तुम्ही मुदा येकनिस्टता धरून आपले वृत्तीवरी याकें. सेवा येकनिस्टतेनें करावी, 
मुलेंगाणसें कबिला आणावा; अभये देऊन मस्तकीं हात ठेऊन सेवा घ्यावी म्हणून 
कितेक सांगोन पाठविला. तरी बहुत बरें. याहून काय बरें आहे. तुम्ही आधींच या 
श्रांतहून नच जावें आणि गेलेस तरी तें सर्व अन्याये तुमचे तुम्ही येकनिस्टता महाराज 
राजश्री स्वामीचे पायासी धरून आलिया माफच केले असती. तुम्ही र. स्वा: च्या 
अभरयपत्राचा उजूर कराल तरी सहसा न करणें तेंहि पत्र आणून देऊन. तुम्ही 
आलियाने तुमच्या कबिल्याची, खायाखर्चाची विळे मामला करून देउवु. तुम्हापासी 
जे लोक असतील ते घेऊन कबिलासह येणें. कबिला रोहिडागडीं ठेऊन तुम्ही 
म्हापासीं श्रीवर्धनगडीं भेटीस येणें: भेटीनंतर तुमचा युदामवाफीक सरंजाम अवघाच 
करून, तुम्हांबयबरी लोक येतील त्यांची विळे करून, अभय असे. अन्याय कुल 
माफ असेत. येविसी आम्हांस रा. पंत कै. पंताचे पायाची आण असे. हा कॉल. 
निळोपंत पेशव्यांनी जेधे घराण्यास माफ करून तुम्ही स्वराज्याची एकनिष्ठेने सेवा करावी आणि 
आमच्यावर पूर्ण भरंवसा ठेवावा असे कैलासवासी मोरोपंत पिंगळे यांची शपथ घेऊन आश्वासन दिले. 
जेधे घराणे किती बहुमोलाचे होते ही गोष्ट यावरून लक्षात येते. त्यांचे स्वराज्यात राहाणे किती 


महत्त्वाचे होते हे यावरून लक्षात येते. 


अकबर इराणला गेला 
इ.स. १६८७ मधील फेब्रुवारी महिन्यातील महत्त्वाची घटना म्हणजे अकबर इराणला गेला. 


औरंगजेब गोवळकोंड्याच्या मोहिमेत गुंतला होता. 
अकबराने औरंगजेबाकडे तहाचा प्रयत्न केला होता. त्यात त्याला यश आले नाही. उत्तर 


हिंदुस्थानात जाण्याचा त्याने एकदा प्रयत्न केला होता. तो फसला. 
भीमसेन सक्सेना म्हणतो, “शहाजादा अकबर संभाजीराजांपाशी होता. बादशाही सैन्ये विजापुरात 


गुंतली आहेत व बादशाही मुलुखात सैन्य नाही हे त्याने पाहिले. त्याने संभाजीराजांचा सल्ला घेतला. 
त्याने दुर्गादास राठोड यास बरोबर घेतले. दहा हजारांपेक्षा अधिक मराठ्यांची सेना त्याच्याबरोबर होती. 
ही फौज घेऊन तो उत्तर हिंदुस्थानात जाण्याच्या उद्देशाने निघाला. बादशहाने दूरदृष्टीने जाफरखान वजीर 
याचा नातू आणि नामदारखानाचा मुलगा मरमहतखान (औरंगजेबाचा मावसभाऊ) यास अहमदनगरला 
ठेवले होते. अकबराच्या हालचालींची त्याला माहिती लागली. त्याने त्या प्रांतातील फौजदारांना बोलावून 
घेतले आणि तो अकबरावर चालून गेला. चाकणजवळ प्रखर युद्ध झाले. बादशहाचे भाग्य जोरावर होते. 
मरमहतखानाचा विजय झाला. अकबर पराजित होऊन संभाजीराजांच्या मुलूखात निघून गेला.” “* 
मच्छलीपट्टणच्या ३१ मार्च, १६८७ चे बातमीने फक्त वरील गोष्टीस दुजोरा मिळतो. 'औरंगजेबाच्या 
दुसऱ्या बायकोचा मुलगा सुलतान अकबर बापाच्या गैरहजेरीचा फायदा घेऊन (उत्तर) हिंदुस्थानात दूरवर 


घुसला आहे.' 


प्रकरण नववे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २९७ 


अखबारात याची नोंद नाही. पण त्यानंतर अकवर इराणला गेल्याच्या नोंदी बऱ्याच आढळतात. 

सुरतकर १० फेब्रुवारी, १९८७ च्या पत्रातून लिहतात - सुलतान अकबराने त्याच्या बापाच्या 
एका सैन्याशी 'भांडण देऊन ते उधळून लावले आणि आता तो काही पायदळ व स्वारांनिशी रजपुतांच्या 
सैन्यात गेला आहे. 

अकबराची चहूंकडून नाकेबंदी करण्याचे हुकूम औरंगजेबाने दिले होते. २० जुले, १६८५ रोजी 
कारतलवबखानाला अकबराचा उत्तरेकडील मार्ग रोखून धरण्याचा हुकूम दिला होता. 

ईश्वरदास नागर लिहतो - 

'शिवाणगड (शिरवळ) चा ठाणेदार बहादुरखान याच्या पत्रावरून बादशहास कळले की, 
शहाजादा अकबर याच्याबरोबर प्रचंड फौज देऊन त्याला उत्तर हिंदुस्थानात पाठविण्याचा विचार संभाजी 
करीत आहे. ही बातमी कळताच बादशहाने शहाजादा आज्जम यास तीस हजाराचे सैन्य बरोबर देऊन 
अहमदनगरकडे पाठविले. अकबर त्याच वाटेने उत्तर हिंदुस्थानात जाणार होता. बादशहाने शहाजादा 
आज्जम यास आज्ञा केली की, 'अकबराची वाट अडवावी आणि तो जाईल तेथे त्याचा पाठलाग करावा 
व कैद करावे." 

वरील बातम्या तर्काधिष्ठित आहेत. अकबरास इतके मोठे सैन्य संभाजी महाराजांनी दिले असावे 
असे वाटत नाही. त्याचा उत्तरेकडे जाण्याचा प्रयत्न असावा. पण त्याच्यात ते धाडस नव्हते आणि 
त्याचे व संभाजीराजांचे सूर पूर्ण जुळले नव्हते. फक्त कवी कलशाचा आणि त्याचा दृढ स्नेह होता. इ.स. 
१६८७ मध्ये संभाजीराजांचे सैन्यबळ घटत चालले होते. औरंगजेबाच्या सैन्याने महत्त्वाची ठाणी 
काबीज केली होती. अशा परिस्थितीत अकबराच्या ताब्यात दहा हजार सैन्य देण्याची शक्‍यता वाटत 
नाही. 

संभाजीराजांभोवती व आपल्याभोवती औरंगजेबाचे फास आवळत चालले असल्याचे त्याच्या 
पूर्ण लक्षात आल्यामुळे स्वत:च्या बचावासाठी त्याने इराणच्या शहाअब्बासशी संधान सांधून तो 
इराणला गेला. 

जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६०८ क्षये नाम संवछरे फाल्युन मासीं अकबर जाहजांत 
बैसोन वियनांत (इराण) गेला. '* 

ईश्वरदास नागर म्हणतो - “शहाजादा आज्जमकडे बातमी आली को, दुर्गादास राठोड याने 
शहाजादा अकबर यास जहाजावरून रवाना केले असून तो स्वत: रतलामच्या प्रांतात परत गेला आहे.*' 

खाफीखान लिहतो - जुम्दतुल्मुल्क असदखान याचा मोठा मुलगा एतेकादखान याच्याकडे 
रायरीचा किल्ला जिंकून घेण्याचे काम देण्यात आले, अशी बातमी पसरली. महंमद अकबराला वाटले 
की अशा परिस्थितीत आपण हरप्रकारे इराणला जावे. त्याने दोन जहाजे तयार करविली. त्यात चाळीस 
दिवस पुरेल असे सामान भरले आणि जहाजावर स्वार होऊन जाण्याचा त्याने बेत केला. सिद्दी 
याकूतखान हबशी याचा तिकडील दर्यात अनिर्बंध संचार होता. बादशहाची काळजी पाहून त्याने 
शहाजादा अकबराला पकडण्यासाठी काही लढाऊ जहाजे पाठविण्याचा बेत केला. पण त्याने त्या 
कामात चुकारपणा केला. अकबर जहाजातून निघून गेला. त्याच्याबरोबर जियाउद्दीन महंमद शुजोई 
आणि चाळीस पन्नास माणसे होती. ** 


र्स्ट ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण नववे 


शहाजादा अकबर व संभाजीराजे 

शहाजदा अकवराने ५ जून, १६८१ ला नर्मदा नदी ओलांडली आणि तो मराठ्यांचे राज्यात 
दाखल झाला. १३ नोव्हेंबर, १६८१ ला संभाजीराजांची आणि त्याची मेट झाली. संभाजीराजे आणि 
शहजादा अकबर दोघांचाही जन्म १६५७ मधीलच. दोघांनाही मातृसुख मिळाले नाही. तर दोघांनाही 
पित्याशी संघर्ष करावा लागला. संभाजीराजे औरंगजेबाचे गोटात सामील झाले आणि त्यांनी आपले 
पित्यास क्लेश दिले. तद्वत अकबर संभाजीराजांकडे आला व त्याने आपल्या पित्यास क्लेश दिले. 
दोघेही तव्येतीने तगडे आणि रूपाने देखणे, बुद्धीने तल्लख असून दोघेही दुर्दैवी ठरले. 

संभाजीराजांना वडिलांचे राज्य मिळाले. अकबराला ते मिळाले नाही हा फरक. दोघेही समस्वरूपी, 
समवयस्क, समशौकी आणि दोघांचा जीवश्वकंठश्च मित्र कवी कलश तर दोघांचा महाशत्रू मुईउद्दीन 
मोहमंद आलमगीर बादशहा ! 

तरीसुद्धा या दोन मित्रांकडून (अकबर व कलश) मराठी राज्यासाठी त्याच्या रक्षणार्थ आणि 
संवर्धनार्थ, विशेष काही घडले नाही. ज्या गोष्टी घडल्या त्या सर्व तोट्याच्याच आणि आपत्तिकारकच 
घडल्या. त्यांचा जमाखर्च खालीलप्रमाणे करता येईल. 

(१) रजपुतांच्या बंडातील डाव फसल्यामुळे अकबर भटकत मराठ्यांच्या राज्यात आला. 
संभाजीराजांनी त्याला आश्रय दिला. त्याची व्यवस्था केली. त्यास सैन्य, त्याचा खर्च इ. गोष्टींच्या 
तरतुदी केल्या. अकबर मराठ्यांच्या आश्रयाला आल्याने औरंगजेबास अतिशय दु:ख झाले आणि त्यास 
संताप आला. शिवाजीराजांचे हिंदवी राज्य हे औरंगजेबास मान्य नव्हते. आज नाउद्या तो ते नष्ट 
करण्याच्या विचारात होताच. शिवाजीराजांच्या मृत्यूमुळे त्याचे ते स्वप्न आता पूर्तीच्या टप्प्यात आले 
होते. अशा वेळी शहाजादा अकबर संभाजीराजांच्या आश्रयास गेला आणि संभाजीराजांनी बुऱ्हाणपूर 
शहर लुटले. या गोष्टी औरंगजेबाच्या अतिसंतापास कारणीभूत झाल्या आणि त्यामुळे त्याने अकबरास 
पकडणे आणि दक्षिणेत मुसलमानी सत्ता निर्माण करणे असा निर्धार करून दक्षिणेची प्रचंड मोहीम हाती 
घेतली. संभाजीराजांनी अतिशय संघर्षमय अवस्थेत राजसत्ता मिळविली होती. अशा परिस्थितीत 
औरंगजेबाचे आक्रमण ही महाआपत्ती होती. शिवाय शेजारचे शत्रुसुद्धा (पोर्तुगीज, सिद्दी, इंग्रज) डोके 
वर काढीत होते. अशा परिस्थितीत अकबराला जवळ ठेवणे फायद्याचे नव्हते. 

(२) अकबराजवळ सैन्य नव्हते. त्याचेजवळ द्रव्य नव्हते. त्याच्याजवळ तेवढी बुद्धी नव्हती. 
फक्त दुर्गादास राठोड हा मुत्सद्दी होता. पण तो सैन्यबळाशिवाय तो काही करू शकणारा नव्हता. तो 
त्यामुळे पांगळा होता. अकबर धोंडसे येथे राहिला. त्याचे शौक सुरू झाले. संभाजीराजांवर तो मुजोरी 
करू लागला आणि कवी कलशाशी त्याने मैत्री केली. कवी कलश व त्याच्या पत्रव्यवहारातून त्यांची 
मैत्री किती दृढ होती आणि संशयास्पदही होती, याचा अंदाज येतो. त्याचा परिणाम कवी कलशाने 
अकबराच्या माध्यमातून कारस्थान करून अण्णाजी दत्तो, हिरोजी फर्जंद, बाळाजी आवजी यांसारखी 
स्वराज्याची आधारस्तंभ असणारी माणसे मारली. हा फार मोठा तोटा झाला. तो पुन्हा भरून निघाला नाही. 

(३) अकबराच्या माध्यमातून औरंगजेबाच्या सैन्यातील अधिकारी वश करण्याचे कामसुद्धा 
झाल्याची कोठेही नोंद नाही. औरंगजेबाच्या अधिकाऱ्यांची वृत्ती, स्वभावदोष, सैनिकांचे लढण्यातील 
दोष इ. गोष्टींची माहितीसुद्धा त्याच्याकडून मिळाली असावी असे वाटत नाही. त्याच्याकडून एकही 


प्रकरण नववे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा २९९ 


मोगल सरदार फितूर करून घेता आला नाही. 

(४) औरंगजेब विजापूर, गोवळकोंड्याचे मोहिमेत गुंतला असावा, उत्तरेकडे त्याने आक्रमणाचा 
केलेला प्रयत्न हा दिव्यावरील पतंगाप्रमाणे होता. त्यात नियोजन नव्हते व संभाजीराजांचा त्याने विश्वास 
संपादन न केल्यामुळे त्यांचाही त्यात मनापासून सहभाग नसावा असे दिसते. त्यामुळे औरंगजेबाचे 
कसलेही नुकसान करण्यास त्याचा उपयोग झाला नाही. 

(५) औरंगजेबाकडे त्याने आपले व संभाजीराजांचे वकील पाठवून तहाची याचना केली होती. 
ती सुद्धा औरंगजेबाने फेटाळून टाकली. कारण त्याची ताकद औरंगजेबाने ओळखली होती. 

(६) औरंगजेबाचे आक्रमण येत आहे हे पाहून लगेचच त्याचेविरुद्ध मोहीम उघडली असती तरी 
त्याच्या आक्रमणाची तीव्रता कमी झाली असती. पण अकबराने त्यादृष्टीने संभाजीराजांना प्रवृत्त केले 
नाही आणि औरंगी आक्रमणाचा लोळ महाराष्ट्रावर कोसळला. 

(७) अकबरास पकडून देऊन औरंगजेबाकडे पाठवून कदाचित औरंगी आक्रमणाची तीव्रता कमी 
करता आली असती. ते पूर्णपणे टाळणे शक्‍य नव्हते. निदान त्याचे वास्तव्यामुळे झालेली इतर हानी 
टळली असती. त्याला पकडण्यासाठी मोगली सैन्याने घातलेला धुमाकूळ कमी झाला असता व प्रजेला 
त्रास झाला नसता. 

(८) पोर्तुगिजांबरोबरच्या तहासाठी त्याची व कवी कलशाची नेमणूक संभाजीराजांनी केली. त्या 
तहाचा बोजवारा उडाला. त्यामुळे तो फार मोठा मुत्सद्दी नव्हता हे सिद्ध झाले. 

(९) संभाजीराजांनी त्याची मिजास सांभाळली. त्याच्याकडून झालेला अपमान पोटात घातला. 
(कंठा प्रकरण) त्यास युद्ध आघाड्यांत बरोबर घेतले. पण त्याने काही विशेष पराक्रम केल्याची कोठेच 
नोंद नाही. 

(१०) अकबराचे स्वत:चे काही मनसुबे असावेत, जसे, औरंगजेबावर आक्रमण करावे, दिल्लीचे 
तख्तावर आपण बसावे, पण तो पूर्ण पांगळा होता. संभाजीराजांकडून त्याला प्रतिसाद मिळाला नसावा 
आणि अखेर निराश होऊन संभाजीचे राज्य औरंगजेब गिळणार हे पाहून तो इराणला चालता झाला. 

अकबराच्या वास्तव्याचा मराठी राज्यास काडीमात्र उपयोग झाला नाही. जमेची बाजू शून्य तर 
खर्चाची बाजू अधिक. हा अकबराच्या मराठी राज्यातील वास्तव्याचा जमाखर्च ! 

दुर्गादास राठोड मात्र अतिशय मोलाचा माणूस होता. त्यास विश्‍वासात घेऊन काहीतरी वेगळे 
करता येणे शक्‍य झाले असते काय हा प्रश्‍न पडतो ! 

अकबरास फार महत्त्व देण्याची संभाजीराजांची इच्छा नव्हती. त्यांनी त्याच्या पहिल्या पत्रांस 
उत्तरेसुद्धा दिली नव्हती. पण कलशाशी त्याने संधान बांधले होते आणि संभाजीचा व कवी कलशाचा 
स्नेह दृढ व्हावा यासाठीसुद्धा त्याचा प्रयत्न होता. कारण त्याने संभाजीराजांना लिहिलेल्या एका पत्रातून 
तो लिहितो, (१८ जानेवारी, १६८५) “कवी कलश हा आपला उत्कृष्ट एकनिष्ठ सेवक आहे. 
त्याच्यावर आपली कृपा रहावी. कुणाच्या मत्सराने त्याचा नाश न होवो. त्याचे कल्याण करावे.' कवी 
कलशाशी अशी मैत्री ठेवण्याचे कारण काय? सुरवातीसच संभाजीराजे अकबरास महाराष्ट्रात ठेवण्यात 
तयार नव्हते. पण कवी कलशाचे 'बोले मागूती' सगळ्या गोष्टी केल्या गेल्या. कवी कळशास अकबरास 
आश्रय देण्याची गरज का भासली ? 

प्रसिद्ध इतिहास संशोधक शांताराम वि. आवळसकर म्हणतात, “शहाजाद्याच्या रूपाने मराठ्यांस 


३०० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण नववे 


कोणती संधी चालून आली आहे याची कल्पना हिरोजी फर्जद यास स्पष्ट होती. हिरोजी हा शहाजीचा 
अनौरस पुत्र होता आणि शिवाजीचा भाऊ होता. शिवाजी महाराजांबरोबर त्याचे आयुष्य गेल्यामुळे 
शिवाजींच्या धोरणी दृष्टीची त्यास चांगली कल्पना होती. हिरोजी शहाजाद्याची मेट घेऊन परत 
रायगडास गेला. तेव्हा त्याची पूर्ण खात्री झाली की, दिल्लीच्या बादशहाची अमर्याद सत्ता खिळखिळी 
करण्याची नामी संधी आली आहे. पण संभाजीत त्या संधीचा फायदा उठविण्याचे कसब नाही. व्यसनी 
व लहरी राजाचे हातून राष्ट्रसंरक्षणही होणे शक्‍य नाही. तर तो या संधीचा फायदा तरी कसला साधतो 
अशी भावना त्याचे मनात उत्पन्न झाली. रायगडावरील पुष्कळ जाणत्या माणसांची तीच भावना होती.'** 
जदुनाथ सरकार यांनी अकबराचे आळशीपणाचे परिणाम त्याला भोगावयास लागल्याचे नमूद 
केले आहे. “तो जर जिद्दी असता तर त्याला आळस आणि विलासीपणा सुचला नसता. राजपुतान्यातील 
फजितीला व तेथून पळून येण्यास हेच दुर्गुण त्याला कारणीभूत झाले. दुर्गादास राठोडसारखा कर्तृत्ववान 
माणूस मात्र त्याच्यामुळे निष्क्रिय राहिला.' '* 
दुर्गादास राठोड : 'थोर व्यक्तिमत्त्व' (अल्प परिचय) सन १६३७ ते १६८७ 
मेवाडाचा राजा जसवंतसिंह राठोड याच्याकडील मुनोरचा सरदार 'अस्करन' याचा तिसरा मुलगा 
दुर्गादास. वडिलांकडून दुर्लक्षिलेला पण स्वत:च्या कर्तृत्वावर मारवाड-राजस्थानचे इतिहासात नव्हे तर 
मारवाडच्या जनतेच्या मनात आदराचे स्थान निर्माण करणारा एक बुद्धिमान, कार्यकुशल, मुत्सद्दी 
आसामी म्हणून प्रसिद्धी पावला. लहानपणीच महाराजा जसवंतसिंहाच्या दरबारी बाणेदारपणाच्या वर्तनामुळे 
त्यास महाराजांनी आपल्याजवळ ठेवून घेतले. महाराजांची मर्जी संपादन करून तो त्यांच्या परिवारातील 
एक घटक बनला आणि त्यांचे प्रत्येक कामात तो अगदी जवळच्या सल्लागार झाला. प्रखर राष्ट्रप्रेम व 
स्वामिनिष्ठा यांच्या जोरावर तो मारवाडचा एक रक्षक म्हणून गणला गेला. जसवंतसिंहाच्या मृत्यूनंतर 
गादीचे वारसाच्या वादाच्या वेळी औरंगेबाच्या विरुद्ध त्याने रजपुतांना संघटित केले व औरंगजेबास 
हादरवून सोडले. तथापि औरंगजेबाच्या षड्यंत्रामाळे व शहाजादा. अकबराच्या आळशी व विलासी 
वर्तनामुळे त्याचा डाव अयशस्वी झाला आणि अकबराबरोबर पलायन करून महाराष्ट्रात संभाजीराजांच्या 


आश्रयास यावे लागले. ओरंगजेबाने रजपुतांशी समझोता केला. 
इ.स. १६८१ ते १६८७ पर्यंत दुर्गादास शहाजादा अकबराबरोबर महाराष्ट्रात राहिला. अकबरास 


त्याने अतिशय मोलाची साथ दिली. पैसा आणि सैन्याच्या कमतरतेमुळे त्याला उत्तरेकडे हालचाली 
करण्यात यश आले नाही. शिवाय औरंगजेबाने अकबराची चोहोकडून नाकेबंदी केली होती. शेवटी 
अकबर इराणला गेला आणि दुर्गादास मारवाड येथे परतला. 

मारवाडात गेल्यावर त्याने जसवंतसिंहाचा वारस अजितसिंह यास साथ दिली. अनेक युद्धमोहिमांत 
तो अजितरसिहाबरोबर उभा राहिला. अजितसिंहाचा दुर्गादासावर दृढ विश्वास होता. सततच्या मोगली 
आक्रमणापासून मारवाडचे संरक्षण करण्यासाठी तो झटला. बुंदीचा सरदार जुर्दनसाल यास सामील 
करून घेऊन त्याने औरंगजेबाचा सरदार शुजायतखान याचेशी निकराचा सामना दिला. पंचवीस वर्षे तो 
मारवाडच्या अंतर्गत शत्रूंशी आणि मोगलांशी संघर्ष करीत राहिला. आपल्या अजोड मुत्सद्देगिरी आणि 
नेतृत्वाच्या जोरावर त्याने जसवंतसिंहाच्या वारसास पुनर्स्थापित तर केलेच पण सतत संघर्षमय अवस्थेत 
मारवाडला वाचविले. औरंगजेबास त्याने सतत त्रस्त करून ठेवले. 


प्रकरण नववे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३०१ 


दुर्गादास राठोडच्या मेवाडाधिपतीवरील अतूट श्रद्धेमुळे तो त्यांच्या विश्वासातील एक कंठमणी 
होता. महाराष्ट्रातून परत आल्यावर अजितसिंहाचे अनेक मुत्सद्द्यांनी दुर्गादासाविरुद्ध कान भरले तथापि 
दुर्गादासावरील अजितसिंहाची मर्जी कमी झाली नाही."* 


कवी कलशाच्या बायकामुलांना आश्रय 


संभाजीराजांच्या वधानंतर कवी कलशाच्या बायकामुलांना आश्रय राहिला नाही. ती मारवाडात 
दुर्गादास राठोडाकडे आली. कवी कलशाची विधवा पत्नी व मुलांना त्याने आश्रय दिला. (इ.स. 
१७०६) सततच्या मोगलांबरोबरच्या लढायांमुळे त्याची आर्थिक सुस्थिती नसतानासुद्धा त्याने या 
कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची सोय करून दिली. *१ 


शहाजादा अकबराच्या मुलांचे संगोपन व शिक्षण 


महाराष्ट्रात येताना अकबराची दोन अपत्ये मुलगा बुलंद अखत्यार व मुलगी सफयतुत्रिसा यांना 
आपल्या गिरिधर जोशी नावाच्या नोकराकडे ठेवले होते. त्यांना इस्लामी धर्माचे व इतर शिक्षण देऊन 
त्यांचा प्रतिपाळ केला व महाराष्ट्रातून परत आल्यावर ईश्वरदासाचेमार्फत औरंगजेबाची भेट घेऊन त्यांना 
त्याच्याकडे सुपूर्द केले. औरंगजेबाने या मुलांचे तोंडून कुराण ऐकले आणि त्यास आश्चर्य वाटले. त्याने 
दुर्गादासाची स्तुती केली. औरंगजेबाने मात्र मारवाडचा खोटा वारस अजितसिंह यास मुहंमदीराज हे नाव 
दिले होते आणि त्यास इस्लामी धर्माचे शिक्षण दिले. त्याला इस्लामी करण्याचा त्याचा डाव होता. पण 
खरा अजितर्सिह मारवाडातच मोठा होत होता. दुर्गादास राठोडाने औरंगजेबाची नात त्यास दिली. परंतु 
नातू बुलंद अखत्यार यास मात्र जोधपूरचे राज्य अजितसिंहास दिल्यास मगच परत करीन असे 
सांगितले. औरंगजेबाने त्याला बिनाहत्यार भेटीस बोलावले परंतु त्याने ते मान्य केले नाही. औरंगजेबाने 
दुर्गादासास तीन हजारी मनसब, एक हिरेजडित कट्यार व एक लाख रुपये दिले. तरीसुद्धा औरंगजेबास 
आपला नातू परत मिळाला नाही. दुर्गादासाने जोधपुरचे राज्य लढवून मिळविले. औरंगजेबाच्या 
मृत्यूनंतर त्याने जोधपुरचा किल्ला परत मिळविला आणि तो किल्ला फार दिवस मुसलमानांकडे असल्यामुळे 
गंगाजल शिंपडून पवित्र करून घेतला. औरंगजेब महाराष्ट्रात २६ वर्षे झगडला. तितकीच वर्षे राजपुतान्यात 
दुर्गादासाने मोगलांशी सघर्ष केला." दुर्गादास राठोडास औरंगजेबाने 'तहब्बुरपन्हा (शोर्यनिधी) असे 
पत्रातून संबोधले आहे.'“ 


राजस्थानचे रत्न, 'अमोल', “*अनोखा', 'अजोड' - 


राजस्थानचे इतिहासलेखक कर्नल जेम्स टॉड यांनी आपल्या ग्रंथात मारवाडच्या या मातबराची 
मुक्तकंठाने स्तुती केली आहे. त्याच्या अजोड, अपूर्व, अमोल कामगिरीबद्दल ते लिहितात - 

*१५॥8(9 5010९01010 2781112 0 ॥८101८ ॥1)0124095 8॥॥०९८' 01 8)]) ९091111125 ४1०9 ० ॥९ 
२8०. ७8]०७/, 1.0%१1(७, ॥(टष्टा(9, ९0१0120 ७ छएतयाट्ट रा ]]) एट तातील] फणांला 
इणार्णातद्तपी पा, वाट १०१०७ टा हांगा 10018त0 वला प१ांला 1511001019 ९001111005 
(0 हा]|०४. ॥॥€ 1201]3131015 112]0 001 10 ॥ंगा ४/टाट 911105 |ा255॥01८....1201१ 1190, 110९0, 001 
(0 1816 ॥15 160/व0; 00 85 एट ७वा8 ]|०३॥]४ 5395, 112 ४४१5 9101, 029०10 91] 111९९, 9100018, 
एणावण८. ॥४० 2५०1 129०12७, 50 0९81 10 ॥८ 1२8], (९0 1111] 95102 ॥ीठपा एट तांटावा25 01 ॥॥९८ 
॥1010॥.....30॥, (0८९0101008 001 ९0]०४% १ ॥९ ४४०0५ 0 ॥॥९ वचात : 121135 1294]20 11९111॥10111119/ 


३०२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण नववे 


तरत जि 5००१ तरण; ॥॥5 १009 15 लाटा]ञीटत, ॥15 80(1जाड घाट ॥९ पाटया 0 ९०५81 
॥०॥९, ॥॥0॥॥5 ॥॥९(॥ए९०॥ ॥॥5५५॥॥॥८॥०५0, ०0, ४७॥1 ५1०५, 15 8111111 9101891 (112 ९011001015 
० ]०॥१॥५ ० [२0७1 

दुर्गादास राठोड हे व्यक्तिमत्त्व व त्यामागील वलय हे राजपुतान्याच्या इतिहासाचे एक अविभाज्य 
घटक आहे. प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही मायदेशाबद्दलची आत्मीयता, स्वाभिमान, स्वजनांविषयीचे 
उत्कट प्रेम या व अशा अनेक (शब्दांत वर्णन न करता येण्यासारख्या ) गुणांमुळे दुर्गादास राठोड हे 
व्यक्तिमत्त्व केवळ अभिमानास्पद नसून ते राजपुतांसाठी एक अग्रगण्य स्फूर्तिस्थान आहे. 

कुठल्याही प्रलोभनाला बळी न पडता केवळ स्वजनांना परकीयांपासून मुक्त करण्याची, मायदेशाठा 
स्वदेश बनवून तसेच टिकविण्यासाठी या धैर्यधर लढवय्याने केलेली प्रयत्नांची, शौर्याची, एकनिष्ठतेची 
पराकाष्ठा हा संपूर्ण भारताच्या इतिहासातील केवळ अनोखा व आश्‍चर्यचकित करणारा भाग नसून ते 
राजस्थानच्या इतिहासाला लाभलेले अनमोल, अनोखे व अजोड रत्न आहे. 

जरी हे व्यक्तिमत्त्व शब्दात वर्णन करणे अवघड असले तरी केवळ त्यांच्या आठवणी देखील 
कुठल्याही राजपुताच्या अंगी आजही स्फुरण संचारवतील, त्यांनी केलेल्या कामाची प्रशंसा व त्यांचे 
त्यांच्या पांढऱ्या शुभ्र घोड्यावरील तैलचित्र जरी जुने असले तरीही बघताक्षणी भुरळ पडावी असे ते 
चित्र आजही कुठल्याही राजपुतान्यातील घरामध्ये नाही असे आढळणार नाही हे खचितच ! 

दुर्गादास राठोड हे राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्व म्हणून भारताच्या इतिहासात गणले गेले आहे. तो नुसत्या 
राजस्थानी लोकांचा लाडका नव्हता तर अखिल हिंदुस्थानचा तो प्यारा होता. 


स्वतः कवी व काव्याचा विषय 
जसवंतसिह हा स्वत: काव्यरचना करणारा रसिक राजा होता. त्याच्याच संगतीत दुर्गादास 
राठोडपण काव्य लिहू लागला. स्वत:च्या अमोल, अजोड, अनोख्या व्यक्तिमत्त्वामुळे तो काव्याचा, 
कादंबरीचा आणि नाटकाचा विषय झाला. . 
त्याचेबाबत राजस्थानी भाषेत अनेक काव्ये आणि नाटके, कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत. 
त्याचे संबधीच्या काही काव्यांतील काव्यपंक्ती राजस्थानात सर्वतोमुखी झाल्या आहेत. उदा - 
अवरंग अंधार, जोत मिटे राजा जशे । 
तूं दुर्गा तिण वार, आंधा लकड़ीआशाऊत ।। 
अर्थ - राजा जसवंतसिंहाची तेज:पुंज ज्योत मावळली आणि ओरंगी अंधाराने मारवाड आरासला 
असता अस्करानपुत्र दुर्गादास तू आंधळ्यांची काठी घेऊन सदैव उभा राहिलास. 
शेतात काम करणारा शेतकरी मजूर याचे तोंडचे लोकगीत - 
ढंबक ढंबक ढोल बाजे, दे दे ठोर नगारां की । 
आसे घर दुरगा नहीं हो तो, सुन्नत होती सारां की ।। 
अर्थ - ढोल वाजतो, नगरा वाजतो, आणि जाहीर करा आकारानचे पोटी दुर्गादास जन्मास 
आल्ा नसता तर सर्वाची पुंता झाली असती. ( सर्व मुसलमान झाले असते.) 
दुर्गादासची महती गाणारे आणखी एक गीत सर्वतोमुखी आहे. 
माई पैहड़ा पूत जण, जेहड़ा दुरगादास। 
मार मंडासी थामियो, विण आंधा आकाश। 


प्रकरण नववे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३०३ 


'मातांनो, तुम्हाला पुत्र हवा असल्यास असा मागा की, आपली पगडी गुंडाळून खांबाशिवाय 
आभाळ उचलून धरणाऱ्या दुर्गादासासारखा मागा, 

एक म्हण - 

*ए माता पूत तैसा जिन जैसा दुर्गादास' 

- हे आई, पुत्रास जन्म द्यावयाचा झाला तर दुर्गादासासारख्या पुत्रास जन्म दे. 

संभाजीराजांच्या कारकीर्दीत 'कुंभकरण संदू' हा दुर्गादासास आपले *रतन रासो' हे काव्य घेऊन 
भेटण्यास आला. त्याचा दुर्गादासाने सन्मान केला व संभाजीराजांची भेट घालून दिली. संभाजीराजांनीसुद्धा 
त्याचा सन्मान केला. 

असा हा उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचा दुर्गादास स्वामिनिष्ठ, थोर योद्धा, कुशल संघटक, नि:स्सीम 
देशभक्त, मातबर मुत्सद्दी, राजपरिवारात, राजदरबारात, प्रजा, सैनिक यांना अति प्यारा, अमोल, 
अनोखा, अजोड अशा या राजस्थानी दुर्गादासास रत्नदुर्गास ८० वर्षांचे दीर्घायुष्य लाभले. उज्जैन येथे 
क्षिप्रा नदीचे काठावर इ.स. १७१८ मध्ये त्याने देह ठेवला.'' उज्जैन येथे त्याची समाधी पाहावयास 
मिळते. 

या महान व्यक्तिमत्त्वास महाराष्ट्रात अगदी निष्क्रिय अवस्थेत राहावे लागले हे आमचे दुर्भाग्य! 


(] (1 3 
संदर्भ टीपा 

१. औना - खंड १९२ पृ. ४० २१. सभाब - पृ. ६७ 

२. गोकु - पृ. १४३ २२. मोमसं - पृ. २३ 

३. गोकु - पू. १४१-१४३ २३. मोमसं - पृ. ९१ 

४. आना - पृ. ४०-४१ २४. मओ - पृ. ३४ 

५. ऐश-पृ. ३० २५. मोमसं - पृ. २३ 

६. अहोमो - पृ २३७ २६. संपसासं - क्र. २१६ पृ. ७१ 

७. अहोमो - पृ. २४२ २७. संपसासं - क्र. २१९ पृ. ७२ 

८. मोदबा - पृ. ३ २८. मोआम - पृ. ९२ 

९. ऐश- पृ. ३० २९. मोमसं - पृ. १९ 

१०. मऔ- पृ. ३४ ३०. ऐश - पू. ३० 

११. मोमसं - पू. ३४ ३१. मोमसं - पृ. २५ 

१२. ऐश-पृ. ३० ३२. मस्वायु - पृ. १२ 

१३. ऐश-पृ. ३१ ३३. राजीगा - पृ. ८० 

१४. कित्ता ३४. प08 - ४०1 6 - ०४० 408/409 

१५. ॥॥१5००)॥०॥ २९१॥०॥३॥॥1 1706८10 (८५5 ३५. दुर्गादास राठोड (रघुवीर सिंह) - पृ. २११ 

०॥ (0 26-12-87) ३६. दुर्गादास राठोड - पू. २१३ 

१६. ॥॥/5०८॥॥७॥॥॥ २९1०॥३॥ 17" ९८11019 (८015 ३७. दुर्गादास राठोड - पृ. २१४ 


०॥४ ७627-12-87) ३८. अहकामे आलमगिरी - पृ. ३० 
. मऔ- पृ. ३३ 
३९. ॥ारा'- 


. छसंच - पृ. ४५२-४५३ 
. मझ्सा (बे) भाग २ - पृ. ४५५ (9) 
. शिनि - भाग ९ - पृ. ९४ 


“० »/०5 >» /२ 
० :० ९ ०८ 


प्रकरण दहावे 
फितुरी ! शिर्के, कवी कलश 


सन १६&८८ 


सन १६८८ 


0 फितुरीच्या अस्त्रातून मोगलांची विजयी दोड 

0 रायगडावरील हकिगत 

0 कवी कलश 

0 शिर्के व त्यांचे जहागिरी वतन 

0 कवी कलश व शिके यांचे भांडण 

0 हरजीराजे महाडिक व कर्नाटकातील हालचाली (१६८८) 


फितुरीच्या अस्त्रातून मोगलांची विजयी दौड 


पुणे, शिरवळ, शिवापूर, पाटस, पुरंदर, कर्‍हेपठार, नाशिक, साल्हेर, मुल्हेर, रामसेज, जुन्नर, 
मिरज, सातारा, कोल्हापूर, कऱ्हाड, सोलापूर, मंगळवेढा, सांगोला या बहुतेक भागांवर मोगलांचा 
अंमल सुरू झाला. फितुरांच्या साहाय्याने तेथील कारभार पूर्णपणे मोगली अंमलाखाली आला. 
मराठे अधिकाऱ्यांचा विरोध विशेष राहिला नाही. 

राहिलेले किल्ले घेण्याकडे मोगल अधिकारी फिरू लागले. औरंगजेबाची विजयी घोडदौड चालू 
होती. दक्षिणच्या दोन पातशाह्यांवर त्याने पूर्ण विजय मिळविला होता. हिंदुपातशाहीवर त्याने आपला 
फास आवळण्यास पंजा सरसावला होता. 


बादशहाचे पुढील नियोजन 

हैद्राबादचा कारभार आटोपल्यावर बादशहाने कूच करावयाचे ठरविले. संभाजीराजे, अबुल हसन 
आणि सिकंदर आदिलशहा या त्रिकुटात संभाजी हा प्रभावी शत्रू होता. यामुळेच अबुल हसन आणि 
सिकंदर अदिलशहा यांची प्रतिष्ठा नाहीशी झाली होती. त्याचा नायनाट करावा असे बादशहाने ठरविले. 
या मोहिमेसाठी सोयीचे पडेल अशा स्थळी राहावे असा विचार त्याने केला. हिजरी १०९८-९९ 
रबिलारवर महिन्याच्या एक तारखेस म्हणजे २५ जानेवारी, १६८८ रोजी बादशहा विजापुरकडे 
जाण्यासाठी निघाला. व विजापुरात पोहोचला.' 


प्रकरण दहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३०५ 


मराठ्यांचा नि:पात करण्याचे योजून शहजादा महंमद आज्जम यास रवाना करण्यात आले. 
त्याच्याबरोबर चाळीस हजारांचे कसलेले सैन्य देण्यात आले. 

शहजादा आज्जमने आपले सैन्य व सरदार बहादुरगड व नाशिक भागात पाठविले. राजगड 
आणि त्या भागातील किल्ले घेण्यासाठी फिरोजजंगाला रवाना केले. संभाजीराजांचा पाडाव करण्यासाठी 
मुकर्रबखान ऊर्फ शेख निजाम हैद्राबादी यास निरोप देण्यात आला. त्याच्याबरोबर काही नामांकित 
सरदार देण्यात आले.' 


मातबरखान नाशिक बागलाणकडे 


नाशिक (गुलशनाबाद) चा फौजदार मातबरखान यास बागलाण, नाशिककडील सर्व किल्ले 
घेण्यासाठी नेमले. 

साल्हेर, मुल्हेर हे किल्ले मोगलांनी नुकतेच जिंकले होते. उरलेले त्र्यंबक, कल्याण, भिवंडी, 
पेण, पनवेल, माहुली, प्रबळगड हे किल्ले घेण्याची कामगिरी मातबरखानाने स्वीकारली. 

मातबरखानाने सुमारे १००० कोळी आणि भिल्ल आणि मावळे यांचे पायदळ पथक चाकरीत 
घेतले होते. त्याच्या चाकरीत काकाजी नाईक, रघूजी, रंगोजी, गोविंदराव, आवजी आढळ, राजाराम, 
जव्हारचा राजा विक्रम श्रीपत हे मराठे अधिकारी होते.* 


पट्टा किल्ला मोगलांनी जिंकला 


मराठ्यांच्या ताब्यातील असलेला पट्टा किल्ला व इतर किल्ले यांच्या लगतच्या जमीनदारांना 
रक्कमा पुरविण्यात आल्या आणि त्यांना मनसबी व बक्षिसे यांची प्रलोभने मातबरखानाने दाखविली. 
हरजी जाखडे आणि तरकीबखान यांचे आपसात वाकडे आले होते. त्यामुळे हरजी हा सिर परगण्यातील 
सोना या आपल्या गावी जाऊन बसला होता. त्याला रोख रक्‍कम, घोडा व शिरपाव दिला होता. उभे 
केलेले एक पथक त्याच्या दिमतीस होते आणि पट्टा किल्ला जिंकण्याच्या कामगिरीवर मातबरखान 
रवाना झाला. तो किल्ला घेण्याची योग्य संधी शोधीत होता. पण ही मोहीम पार पडेना. त्याला 
तकरीबखान अडचणी आणीत होता. 

याच सुमारास मातबरखानाला नाशिकच्या ठाणेदारीवर बादशहाने नेमले. त्याने हरजीची हरप्रकारे 
समजूत घातली. १७ जानेवारी या दिवशी त्याचे सैनिक मध्यरात्रीच्या सुमारास दोर लावून किल्ल्याच्या 
तटावर चढले आणि किल्ला सर करून घेतला. पुढे त्याने पट्टा किल्ला मोठा असून त्याच्या 
संरक्षणासाठी कमीतकमी दोन हजार तोफा (बंदुकधारी) लागतील, त्याची व्यवस्था करावी व ते शक्य 
नसल्यास मी दोन हजार पायदळ उभे करून किल्ल्याची व्यवस्था करीन असे बादशहास कळविले. 

मातबरखानाला या कामासाठी ४५००० रुपये कर्ज झाले. बादशहाने त्यास फक्त २०००० 
रुपये मंजूर केले.' औरंगजेब बादशहाच्या कद्रूपणाचे हे लक्षण, की त्याची आर्थिक परिस्थिती आता 
खालावल्याचे लक्षण? 


इतर किल्ले घेण्याचा मातबरखानाचा सपाटा 


पट्टा किल्ला घेतल्यानंतर मातबरखानाने अलंग, मदन कुलंग, रतनगड इ. किल्ले घेण्याचे 
ठरविले. कुलंग हा किल्ला इगतपुरीपासून ९ मैल (सु. १५ कि.मी.) अंतरावर आहे व रतनगड हा 


३०६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दहावे 


घाटमाथ्यावर आहे, कुलंगच्या किल्ल्यात मराठ्यांनी आपले ठाण मांडले होते. मातबरखानाने आपली 
कोळी, भिल्ल, मावळे यांची पथके कुलंगगडाकडे पाठविली. कुलंगगड हा मजबूत होता. वरील पथके 
दरीमध्ये दडून बसली आणि चौकी-पहारे ढिले पडल्यावर हल्ला करावयाचे त्यांनी ठरविले. कुलंगगड 
हा दौलताबादच्या किल्ल्यासारखा डोंगर तासून बनविला आहे. उघड अगर दोर लावून किल्ल्यावर 
चढून तो जिंकणे हे कठीण काम होते. या किल्ल्यावरील सैनिकांची बायकामुले प्रबळगड ऊर्फ मुरंजन 
किल्ल्याच्या पायथ्याच्या खेड्यांतून राहात होती. त्यांना कैद करण्यासाठी मातबरखानाने एक हजार 
शिपाई पाठविले. प्रबळगडाच्या पायथ्याच्या गावावर छापा घातला. त्यांच्या बायकामुलांना कैद करून 
(गुलशनाबाद) नाशिकला आणले. 

दऱ्याखोऱ्यात माणसे दबा धरून बसली होती. त्यांनी किल्ल्यावर दोर लावून चढून अनेकांना 
ठार मारले आणि कित्येकांना किल्ल्यावरून खाली ढकलून दिले. हे पाहून किल्ल्यावरचे लोक घाबरले. 
त्यांची बायकामुले कैदेत सापडल्यामुळे ते शरण आले. त्यांना बक्षिसे आणि मानमरातबाची आश्वासने 
दिल्यावर किल्ला ताब्यात देण्यात आला. त्या किल्ल्याच्या किल्ल्या मातबरखानाने बादशहाकडे पाठवल्या. 

यावेळी मातबरखानाच्या सैन्याने किल्ले ओढा, किले कवनी, किल्ले हरिश्चंद्रगड, किल्ले त्रिंगलवाडी, 
किल्ले मदनगड, किल्ले मोरदंत यांना वेढे घातले. याशिवाय मलंग, कानवई, बितनगड, विश्रामगड या 
किल्ल्यांनाही वेढे घातले व हे किल्ले त्याने जिंकले. किल्लेदारांच्या नेमणुका व रसद यांबद्दल तरतूद 
करण्याबद्दल त्याने बादशहास विनंती केली." 
होलगड (हातगड) किल्ला मोगलांनी जिंकला (३ जुले, १६८७) 

होलगड हा किल्ला बागलाणामध्ये असून तो कठीण अशा पाषाणाचा मजबूत किल्ला आहे. 

सय्यद अब्दुल्ला याने त्याचा मुलगा हसन अली याला किल्ला घेण्यासाठी पाठविले होते. किल्लेदाराने 
त्याच्याशी लढा दिला. पण त्याचेजवळ जास्त सैन्य नसल्याने, त्याला युद्ध करण्याचे धैर्य झाले नाही. 
त्याने किल्ला हवाली केला. 

हसन अली याने किल्ला जिंकला त्याचे चिन्ह म्हणून सोन्याच्या किल्ल्या ९ ऑगस्ट, १६८८ 
रोजी बादशहास सादर केल्या. बादशहाने हसनअलीला 'खान' ही पदवी दिली आणि पाचशेची मनसब, 
दीडशे जात आणि पत्रास स्वारांची वाढ केली. 

संभाजीराजांचा मुलुख जिंकण्यासाठी औरंगजेबाने मुल्तफतखान व त्याच्याबरोबर बरवा बलंदखान 
मुल्तफतखानाचा भाचा फजलुष्ला व नागोजी पाचहजारी मनसबदार यांना पाठविले. ७ऑगस्ट, १६८८ला 
नुकत्याच जिंकलेल्या सरसगड किल्ल्यावर सय्यद अब्दुल्लाखान याची नेमणूक करण्यात आली. 
मुल्तफतखानाच्या फौजेत महादाजी (महादजी निंबाळकर) चे चारशे स्वार तैनात करण्याचा हुकूम झाला. 

जव्हारचा जमीनदार विक्रम पतगंराव याने मराठ्यांचा कोहोज किल्ला जिंकून घेतला. 

गुलशनाबाद (नाशिक) चा ठाणेदार असोजी याने मार्कडगड जिंकला. त्याला फर्मान व वस्त्रे 
पाठविण्यात आली.* 
त्र्यंबकच्या किल्ल्यास वेढा (१६८८) 

ऑगस्ट सप्टेंबरच्या सुमारास मातबरखानाने त्र्यंबकच्या किल्ल्याला वेढा घातला. किल्ल्याभोवती 
चौक्या बसविल्या. लोकांना ये-जा करणे मुष्कील केले आणि किल्ल्यात रसदेचा एकही दाणा न 
पोहोचण्याची व्यवस्था केली. यामुळे लोक हवालदिल झाले. " 


प्रकरण दहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३०७ 


मातबरखानाने आपण कोकणातील किड्े घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे तो आपल्या इ.स. १६८८ 
मधील अहवालात लिहितो..... 

.... फर्मान मिळाले. आज्ञेप्रमाणे करतो. कोकणात उतरून माहुली आणि इतर किल्ले घेण्याची 
शर्थ करीन. बालाघाटचे किल्ले घेण्यात मी जिवाची पर्वा केली नाही. त्याचप्रमाणे घाटाखालचे किल्ले 
घेऊन तिकडील महालांचा बंदोबस्त करीन. बादशाही सेवेत मी कसूर करणार नाही... 

सामानगड किल्ला जिंकल्याचे बहादुरखानाने २९ सप्टेंबर १६८८ रोजी बादशहास कळविले. 
त्याच वेळी वारुगड किल्रा मोगलांना मिळाला. २९ सप्टेंबर, १६८८ चे सुमारास मुल्तफतखानाच्या 
फौजेत नागोजी माने नावाचा अधिकारी होता. त्याने वारुगडच्या किल्लेदाराचा इकडे याल तर किल्ला मी 
तुमच्या स्वाधीन करीन असा निरोप' असल्याचे कळविल्यावर मुल्तफतखान १६ मैलांवरील (सु. २५ 
कि.मी.वरील) खटाववरून वारुगडडजवळ आला व त्याने पायथ्याचा प्रदेश उद्‌ध्वस्त केला. किल्लेदार 
चालून आला, दोनशे मराठे मारले गेले. गुरेढोरे पकडली, मुल्तफतखान हा किल्ल्याच्या पायथ्याशी 
पोहोचला. किल्लेदार मोठे सैन्य घेऊन चालून आले. मुल्तफतखान त्यांना चकवून निघून गेला. 

बादशहाने शहाजादा मुअज्जमच्या मनसबदारांना घेऊन हुजुरात यावे वगैरे व नागोजी माने यांना 
मुकरवखानाच्या फौजेत जाण्याबद्दल आज्ञा केली. ' 

अब्दुल कादर हा केडलीचा ठाणेदार होता. त्याच्या बलावर माहुलीच्या द्वारकोजी या ठाणेदाराने 
माहुलीचा किल्ला बादशहाच्या हवाली करण्यासंबंधी बोलणे केले व साल्हेरचा किल्लेदार असूजी याला 
तशी मनसब मिळावी अशी अट घातली. 


माहुलीगड मोगलांच्या ताब्यात 


माहुलीचा किल्ला म्हणजे तळकोकणची राजधानी. तिच्याभोवती मोगलांची ठाणी टिकून राहाणे 
शक्‍य नव्हते. किल्ल्यावर रसद सरंजाम भरपूर होता. किल्ला अतिशय मजबूत बांधणीचा होता. माहुली 
भंडारगड , पळसगड मिळून बळकट ठाणे होते. इ.स. १५८५ च्या सुमारास हे ठिकाण अहमदनगरचा 
निजामशहा मलिक अहमद याच्याकडे होते. शहाजीराजे निजामशाहीचे संचालक झाल्यावर मुरारजगदेव 
या आदिलशातील मुत्सद्‌द्याबरोबर शहाजीराजांचे संबंध असल्याचे शहाजान बादशहास समजल्यावर 
मुरार जगदेव यांना त्याने हालहाल करून मारले. (इ.स. १६३५) शिवाजी व जिजाऊसाहेब यांना 
शिवनेरीवरून शहाजीराजांनी काही दिवस माहुलीगडावर ठेवले होते. इ.स. १६५८ मध्ये शिवाजी- 
महाराजांनी हा किल्ला मोगलांकडून जिंकला होता. इ.स. १६६१ मध्ये तो परत मोगलांकडे गेला. परत 
महाराजांनी तो जिंकला आणि परत १६६५ मध्ये पुरंदरच्या तहात तो गेला. 

इ.स. १६७०मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या झालेल्या हल्ल्यात मराठ्यांचा पराभव झाला. 
लगेचच दोन महिन्यांनी जून, १६७० मध्ये मोरोपंत पेशव्यांनी तो स्वराज्यात आणला. इ.स. १६८८ 
मध्ये या किल्ल्यावर द्वारकोजी नावाचा किल्लेदार होता. साल्हेरचा किल्लेदार असूजी हा मोगलांना फितूर 
झाला होता. त्यास मनसब व जहागीर मिळाली होती. चाळीस हजार रु. रोख, दहा घोडे, खिल्लतीची 
वस्त्रे, दोन खेडी (जुत्ररपाशी) वतन म्हणून मला जर मिळाली तर मी हा किल्ला मोगलांच्या हवाली करीन 
असे त्याने मातबरखानास सांगितले. मातबरखानाने त्याची अट मान्य केली आणि किल्ला ताब्यात 
घेतला. '* 


३०८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दहावे 


सुवर्णदुर्गावर सिद्दीचा हल्ला व कान्होजी आंग्ऱ्यांच्या पराक्रमाचा श्रीगणेशा 

सुवर्णदुर्गाच्या अचलोजी मोहिते या किल्लेदाराच्या हाताखाली असलेल्या २५ सैनिकांवरचा 
नायक १६ वर्षांचा कान्होजी आंग्रे हा टेहळणी पथकामध्ये होता. सुवर्णदुर्गास सिद्द्यांनी वेढा घातला 
होता. सुवर्णदुर्ग हा तीनही बाजूंनी समुद्राने वेढलेला होता. सिद्दीने मराठ्यांची रसद रोखली होती आणि 
लाच देऊन तो माणसे फोडीत होता. 

अचलोजी मोहित्याने शरणागती पत्करली आणि किल्ला सिदूद्यांच्या हवाली केला. अचलोजी हा 
लाचेच्या लालुचीला बळी पडला. कान्होजी आंग्ऱ्याने अचलोजीला कैद केले आणि सिद्दीबरोबर 
चाललेली बोलणी बंद केली. संभाजीराजांना ही गोष्ट कळविली आणि किल्ला लढविला. 

खाडीच्या पार सिद्दीवर हल्ला केला. सिद्दीने तीव्र प्रतिकार केला आणि कान्होजी कैद झाला. 
पहारेकऱ्यांच्या तावडीतून सुटून तो किल्ल्याची तीस फूट उंचीची भिंत चढून किल्ल्यात उतरला. सिद्दीने 
वेढा उठविला. कान्होजीच्या पराक्रमाबद्दल संभाजीमहाराजांनी त्याला सुवर्णदुर्गाची किल्लेदारी दिली." 


विजापुरात प्लेगची साथ 

इ.स. १६८८ ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात विजापुरात प्लेगची भयंकर साथ पसरली. अनेक 
माणसे मेली. मुसलमान आणि हिंदू यांतील सामान्य माणसे किती मेली असतील याची गणती करणे 
शक्य नाही. पण त्यांची संख्या एक लाखापेक्षा कमी नसावी. औरंगजेब बादशहा त्यावेळी विजापूरला 
होता. 

अशा भयंकर परिस्थितीत रबिलावल महिन्याच्या एक तारखेस म्हणजे (१४ डिसेंबर, १६८८) 
बादशहाने विजापुराहून प्रयाण केले. त्याने अकलूजच्या दिशेने कूच केले. फिरोजजंगाचे डोळे (प्लेगच्या 
साथीत गेले होते) अद्याप बरे झाले नव्हते. त्यामुळे शहाजादा आज्जम याला बरोबर प्रचंड सैन्य देऊन 
मराठ्यांच्या प्रदेशाकडे रवाना करण्यात आले.'* 

“संभाजी आणि हंबीरराव हे आपल्या सैन्यासहित बादशाही मुलखात पसरले. त्यांनी गावेच्या 
गावे उद्‌ध्वस्त केली. विशेषत: त्यांनी मुसलमानातील सय्यद, शेख, विद्वान, मुल्ामौलवी यांची फारच 
दुर्दशा केली. पुष्कळ प्रतिष्ठित माणसे कोकणात जाऊन राहिली. त्यांचा छळ करण्यात आला. मोगल 
अधिकारी हे त्यांच्याशी लढले, पण त्यांपैकी कित्येकांना पकडण्यात आले. रस्ते बंद करण्यात येऊन 
अनेकांना कैद करून त्यांना किल्ल्यात नेऊन छळण्यात आले. सारांश मराठ्यांचा उच्छाद अतिशय 
वाढला म्हणून त्यांचा मोड करण्यासाठी बादशहाने विजापुराहून प्रयाण केले. (१४ डिसेंबर, १६८८)" 

वरील नोंदीत हंबीरराव यांचा उल्लेख केला आहे. तो चुकीचा आहे. हंबीरराव हे ऑक्टोबर 
१६८७ मध्येच निवर्तले होते. 


रायगडावरील हकीगत 


इ.स. १६८५ पासून स्वराज्याकडील हालचाली थंडावल्या होत्या. औरंगजेब गोवळकोंडा, 
विजापुरच्या राज्यावरील मोहिमेत गुंतला होता. तरीसुद्धा त्याचे सैन्य मराठ्यांशी ठिकठिकाणी चकमकींना 
तोंड देत होते. मराठे मोगली मुलुखात भुरटे आघात करीत. त्याचा परिणाम मोगली लष्करावर फार होत 
नव्हता. या काळात मराठ्यांनी एखादी मोठी मोहीम मोगली मुलुखावर गेल्याचे दिसत नाही. राज्याची 


प्रकरण दहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३०९ 


परिस्थिती एकंदर अधोगतीस लागल्यासारखी होती. पुणे, कर्‍हेपठार, नाशिक, बागलाण, शिरवळ, 
सातारा भागात मोगल लष्कराने आपली ठाणी उभी केली होती. 

इ.स. १६८८ मध्ये मातबरखान नाशिक बागलाणमधील किल्ले तेथील जमीनदारांना हाताशी 
धरून फितुरीने जिंकत होता. 

राजकारणात कवी कलशाचे प्रस्थ वाढले होते. मुत्सद्दी कैदेत खितपत होते. चांगला साद्रागार 
उरला नव्हता. हंबीररावांसारख्या महान योद्धया सेनापतीस वीरगती प्राप्त झाली होती. कवी कलशाने 
शिर्क्यांचे प्रकरण उकरून काढले होते आणि त्या वादातून पुन्हा एक उठाव (कट) शिजण्याच्या मार्गावर 
होता. 

पोर्तुगीज, सिद्दी यांच्यावरील खर्चिक मोहिमा आणि त्यांतून कोणतेही आर्थिक लाभ न झाल्यामुळे 
राज्याची अवस्था अतिशय हलाखीची झाली होती. राजापूरच्या वखारवाल्यांच्या एका पत्रात याचे वर्णन 
केले आहे. उदाहरणार्थ ते कारवारकरांना ४ सप्टेंबर, १६८८ चे पत्रातून लिहितात '- 

*,...काही वर्षांपूर्वी राजापूरात आणि राजाएरच्या परिसरात जवळ जवळ १५०० 
खंडी मिरी तयार होत असत. परंतु आता राजापूर शिवाजीच्या ताब्यात गेल्यायुळे !/ 
१० सुद्धा ती तयार होत नाही. संभाजीच्या काळातील परिस्थितीबद्दल बोलायचे 
झाल्यास तर तेथे दुर्दशा आहे असेच म्हणावे लागेल. 

मराठी सैन्यातील विजिगीषु वृत्ती मावळू लागली होती. बेशिस्त आणि लाचलुचपतीने प्रवेश 
केला होता. अनेक कर्ती माणसे आपल्याबरोबर लोकांना घेऊन औरंगजेबाच्या आमिषाला बळी पडून 
फितूर होत होती. 

अकबर आणि दुर्गादास सहा वर्षे येथे राहिले. त्यांचा उपयोग शून्य झाला. दुर्गादासासारख्या एक 
मुत्सद्दी योद्ध्याने महाराष्ट्रात षंढासारखे दिवस काढले होते. 'ए माता एत ऐसा जिन जेसा दुर्गादास” 
अशी राजस्थानात म्हण प्रचलित आहे. अशा दुर्गादासाला निराश होऊन परत जावे लागले होते. 

पावसाळा संपत आला. औरंगजेबाचा मुक्काम विजापुराहून हालला. प्लेगची साथ आटोक्यात 
आली. औरंगजेबाची एक बेगम प्लेगला पळी पडली. तर खानबहादूर फिरोजजंगाचे डोळे गेले. 
आज्जमशहा हा कोल्हापूर पन्हाळ्याच्या मोहिमेसाठी बाहेर पडला. 

९ मार्च, १६८८ रोजी बादशहा बिदरी येथे कूच करून गुलगुल्यास येऊन पोहोचला. याच 
महिन्यात शेख निजाम दख्खनी सर्वात प्रसिद्ध व अदिलशाही राजधानीतील चाकर मंडळींपैकी होता. तो 
त्या राजधानीत बखेडा झाल्यामुळे कुल्बुद्िनमुल्क अबुलहसन याचे चाकरीत गेला. औरंगजेब बादशहाच्या 
दरबारात येऊन चाकर-मंडळीत दाखल झाला व मुकर्रबखान असा किताब मिळवून पन्हाळ्याचा किल्ला 
हस्तगत करण्याच्या कामावर नेमला गेला." 

मोगलांचे सैन्य कोल्हापूर-पन्हाळा या भागात डेरा करून राहिले. 


कवी कलश 


कवी कलश हा प्रयाग क्षेत्राजवळचा कनोजी ब्राह्मण . त्याचे घराणे भोसले घराण्याचे काशी 
क्षेत्राचे कुलोपाध्याय म्हणून होते, असे खाफीखान म्हणतो. शिवाजी महाराज आग्ऱ्यास औरंगजबाच्या 
कैदेत असताना त्याचा शिवाजी महाराजांशी संबंध आला असल्याचे म्हटले जाते. त्याला काही आधार 


३१० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दहावे 
दिले जातात, यासंबंधी थोडी चिकित्सा करणे गरजेचे वाटते. 

केळदिनूपविजय या ग्रंथात पुढील नोंद आढळते - 

१. 'शिवाजीराजे आग्ऱ्यास औरंजेबाचे कैदेत असताना औरंगजेबाने शिवाजी महाराजांकडे 
शिधासामुग्री इ. सर्व प्रकारचा संभार पाठवून त्यांच्यावर (शिवाजीराजांवर) नजर ठेवण्यासाठी कब्जी 
उपनाम असलेल्या कवी कलश याला नेमले व चौकीपहारे बसविले. शिवाजीने हळूहळू युक्‍तीने कवी 
कलश यास वश करून घेतले. पुढे असा मजकूर आहे की, औरंगजबाने कब्जी नावाच्या कनोजी 
ब्राह्मणास एकांतात बोलावले. संभाजीराजाकडे जा, 'वाटेल ते करून वश करून माझ्याकडे घेऊन ये.' 
संभाजीराजास वश करून प्रमिष्ट केले. कब्जीच्या जाळ्यात तो पुरा सापडला. कब्जीने औरंगजेबास 
कळवून त्याला पकडले. 

केळदिनृपविजयम्‌ हे कन्नड काव्य लिंगण्णा याने इ.स. १७५०च्या सुमारास लिहिले आहे. 

२. आणा शज (0 १85030 8( १४ (जदुनाथ सरकार व रघुवीरसिंह) यातील पत्र 
क्र.३३ परकलदासाने कल्याणदास दि. २३ ऑगस्ट, १६६६ ला लिहिलेल्या पत्रातून तो लिहितो. 
कवी कलस कवीसूर सेवा को थो व कर्डुथ एक सकसोणा सेवा का चाकर 
मुसाहीन था। तुवो दोणौ पकडी बेड्या भर्‍्या थे/ बदिवान दीयो थौ। 

(कवीकलय हा शिवाजी महाराजांचा कावीश्वर व कायस्थ सक्‍्सेणा एक चाकर 


दोघांना पकडले व बेड्या घातल्या) 
/(80-/(8/850 /(8/5॥1/8॥/0/9/0॥/ & ॥€.98/5९0॥74 /(8/५॥॥8 8((€९/70९॥( - ८०(॥/९/ 
०5॥178 ॥8/९ 000 ७९९7 4729९0 & ७ /0(0 0॥.॥॥7. झं 
वरील पत्रावरून कवी कलशाचा संबंध आग्ऱ्यास येथे आला असल्याचे म्हटले जाते. पण कवींद्र 
परमानंद हे शिवाजीराजांचे बरोबर आग्ऱ्यास गेले होते, यास पुरावा आहे. 
राजस्थान पत्रांत कवींद्र परमानंदांचे उल्लेख अनेक नावांनी केले आहेत. सेवा को कवींद्र 
कवीश्वर, कवीसर, कवीसुर इंद्र, कवीसुर महे कवी कलस, कवी सूर हा उल्लेख त्यांच्या बाबतीतील 
असावा असे वाटते. 
राजस्थानी पत्रांतील-यांतील पत्र क्र. २८, ३३, ६०, ६१ या पत्रांतून कवींद्र परमानंदांचा वरील 
नावाने उल्लेख आढळतो. पत्र क्र. ६१ मध्ये त्यांचा 'जो परमानंद कवी पुरइन्द़ कवीसुर महे ऐठे सेवाजी 
बाबति अटकनो थो ।/ पाछे थी जी को लिखो आयो जो ईन छोडी दीजो /” शिवाजीचे बाबतीत जे कवि 
सुरेंद्र कवीश्वर अटक होते त्यांना सोडण्याचा हुकूम झाला; असा उल्लेख आहे. 
पत्र क्र.३३ वर सिवा का एक कवीसूर थो” म्हटले. शिवाजीराजांचे पदरी कवी कलश नावाचा 
कवी नव्हता. तो त्यांच्याबरोबर आग्ऱ्याला जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. कवींद्र परमानंद हे महाराजांचे 
बरोबर आग्ऱ्यास गेले होते. त्यामुळे पत्र क्र.३३ मधील वर्णन हे कवींद्र परमानंदांबद्दलचेच असावे. पत्र 
क्र.३३ चा-लेखक परकलदास - कल्याणदास व पत्र ६१ चा लेखक प्रेमराज बच्यराज - कल्याणदास 
असे आहेत. कवी कलश हे नाव नसून आदरार्थी पदवी असावी. तरीसुद्धा कवींद्र परमानंदांना 
सोडल्याचा व कवी कलश यास सोडल्याचा वेगवेगळा उल्लेख असल्यामुळे कवी कलशाचा संबंध आग्रा 


येथे आला होता असे म्हटले जाते. 
मल्हार रामराव चिटणीस बखरीतील उल्लेख - चिटणीस बखरीत कवी कलशाबद्दल अनेक 


प्रकरण दहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३११९ 


नोंदी आहेत. त्यांतील एक - कवी कलुषा कबजी म्हणोन कनोजा आह्यण बहुत विद्वान संत्रशास्र विद्या 
आगम त्यास बहुत गम्य असे होते. त्याची स्रीही चतुर होती. त्यांनी महाराजांस वश करावे म्हणून 
वशीकरणमंत्र-प्रयोग करून महाराजांची बहुत जवळीक व कृपा संपादून अगोदर समीप राज्याभिपेकापूर्वी 
होतेच. वशीकरण मार्गाविशी अनुाने, प्रयोग संपत्तीकारणे व राज्यवृद्धी होणे, यशा येणे असे 
समजावून प्रयोग-अनुख्छाने करविली. पुढे दिवसेंदिवस बुद्धीस अंश पडून त्या मार्गात अनुसरावे असे 
केले. रेडे मारून त्याचे ओले कातड्यावर अनुछाने व मद्यमांस पशुवधाची बहुत करू लागले. 
ब्राह्मणांकडून प्रयोग करविणे यात महाराजांचे अंत:करण बहुत व्याप्त जाहाले. कोणी हे करणे वुक्त नव्हे 
असे बहुत सांगून कळविले असता त्यास दरबार मना करून कैद करावे असे होऊ लागले. ते समयी 
महाराजांची मर्जी तशी जाहली असे जाणून सर्वानी ती गोष्ट सोडली. त्या कारभारात सूक्त असूक्त 

(बरेवाईट) काही न म्हणावे, असे कारभारी वगेरे यांनी केले. होईल ते पाहू लागले. दोन वर्षे स्वारी 

तेथेच राहिली.“ 

(१) कवी कलशाचा राज्याभिषेकापूर्वीच संभाजीराजांशी संबंध आल्याचे चिटणीस लिहितात ते खरे 
असावे असे वाटते. 

(२) शाक्तपंथीय अनुष्ठानाचा उल्लेख खरा आहे. इच्छित फलप्राप्तीसाठी ही अनुष्ठाने चालू होती 
आणि त्यासाठी पंचमकाराचा आश्रय (मद्य, मांस, मुद्रा, मदिराक्षी व मैथुन) हा करावा लागत 
असे. अशा वेळी राज्यकारभारात दुर्लक्ष होणे साहजिकच आहे. 

(३) कवी कलशाचा संभाजीराजांवरील प्रभाव हा त्याच्याजवळील वशीकरण विद्या किंवा त्याच्याजवळील 
लाघवी व्यक्तिमत्त्वाचाच परिणाम होता, यात तथ्य आहे. 

(४) खाफीखानाने संभाजीराजांना बनारस येथील कब कलस नावाच्या ब्राह्मणाच्या घरी ठेवल्याची 
(१६६६) हकीकत लिहिली आहे. ती यापूर्वीच मी दिली आहेच. त्यातील कब कलस हे नाव 
चुकीचे आहे. कृष्णाजी विश्वासराव यांचेकडे मथुरेस संभाजीराजांना महाराजांनी ठेवले होते. 
त्यांना त्यांनी परत राजगडावर सुखरूप आणले. त्याबद्दल त्यांना बक्षिसाची मोईन करून 
दिल्याचा उल्लेख यापूर्वी केला आहेच. वरील बाबींवरून आग्रा-भेटीचे वेळी शिवाजीराजांचा 
किंवा संभाजीराजांचा संबंध कवी कलशाशी आला असावा. 

(५) कब कलस हा औरंगजेबाचा हेर होता असे ईश्वरदास नागर म्हणतो. तसेच औरंगजेबाची व 
त्याची ओळख दहा वर्षांपूर्वीची होती. कब कलस औरंगजेबाकडे नोकरीत असावा. एप्रिल, 
१६५८ मध्ये औरंगजेबाने दाराशुकोहशी लढत असताना कब कलशामार्फत जसवंतसिंहास 
संदेश दिला होता. २० एप्रिल, १६५८ ला हे युद्ध झाले. त्याचे वर्णनात त्याचे नाव कब कलस 
असल्याचे व तो ब्राह्मण कवी आणि त्यास अनेक भाषांचे ज्ञान असल्याचे लिहिले आहे. 

(६) ईश्वरदास शिवाजीराजांच्या आग्र्‍्याच्या सुटकेच्या संदर्भात लिहितो; मथुरेला शिवाजीराजे 'गोकल' 
नावाच्या एका पुरोहिताच्या घरी राहिले होते. 

*“,.....आणि या पुरोहितास शिवाजीराजांनी संपत्ती, जहागिरी, हत्ती, घोडे इत्यादी देऊन संतुष्ट 
केल्याचे व त्याला 'कवी कलश ही पदवी देऊन मोठ्या योग्यतेला चढविले' असे लिहितो.** 
ईश्वरदास नागराची वरील विधाने परस्परविरोधी आहेत. त्यास कवी कलशाबद्दलची पूर्ण माहिती 
नाही. गोकल हे “गोकुळ' या नावाचा अपभ्रंश असावा असे वाटते. यावरून कवी कलशाचे 


(७) 


(८) 


(९) 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दहावे 


गोकुळदास असे नाव असावे असे म्हणण्यास हरकत नाही असे माझे मत आहे. 

वरील गोष्टीतून एक लक्षात येते की, कब कलश हा कवी होता. त्याचा औरंगजेबाशी संबंध 
होता. 

इतिहासाचार्य राजवाडे आपल्या शिवचरित्रखंड ८ व्या भागाच्या प्रस्तावनेत म्हणतात - 

कवी कलस (कब कलस) हा काश्मिरी ब्राह्मण होता. विक्रमांकदेव चरित्रात बिल्हणाने आपल्या 
पूर्वजांची राज कलस, ज्येष्ठ कलस, मुक्ति कलस अशी नावे दिली आहेत. त्यांच्या धर्तीचे हे 
नाव कवी कलस असे असावे असे म्हटले आहे. 

“कवी कलशाचे पूर्ण नाव, त्याचे गाव, त्याचा व्यवसाय, त्याचा उपाध्या यांबद्दल कोठेही उल्लेख 
नाही. त्याची कवी कलश, कब्जी, कबजीबाबा, कलुषा हीच नावे पुढे येतात. तो काशी 
क्षेत्रातील भोसले घराण्याचा कुलोपाध्याय असल्याचे म्हटले जाते. पण त्यास पुरावा नाही.” 
अनुपुराणात कवी कलशाचा उल्लेख येतो. संभाजीराजे १६७८ मध्ये शृंगारपूरला होते. त्यावेळी 
तेथे संभाजीराजांनी कलशाभिषेक करून घेतला. अनुपुराणकार त्यासंबंधी म्हणजे “काम्यतिथीच्या 
दिवशी केलेला संभाजीचा कलशाभिषेक सार्थनामा होऊन चमत्कारांची एक मालिका इच्छेप्रमाणे 
होऊन तीन वर्षांच्या आतच रोद्रसंवत्सरी कल्पना नसता शिवाजी केलासवासी होऊन त्यांची 
भ्रीती नष्ट झाल्यामुळे सुलभपणे संभाजींच्या डोक्यावर छत्रचामरे ढाळली गेलेली दिसली, असा 
पूर्ववृत्तात कवी कलशाने संभाजींच्या कारकिर्दीत सांगितला. ** 

संभाजीराजांनी आपल्या मंचकारोहणानंतर बाकरेशास्त्रींना दिलेल्या भाद्रपद शुद्ध १३, शके 
१६०२ म्हणजे २० ऑगस्ट, १६८० च्या दानपात्रात कवी कलशाचा प्रथम उल्लेख येतो. कवी 
कलश प्रोत्साहन समुल्ठसदरुणि संसक्तदश्येगृहीत.... कवी कलशाच्या प्रोत्साहनामुळे ज्याच्या 
डोळ्यांना लाली आली आहे. 

दानपत्राचा पुरावा अस्सल आहे. यावरून हे सिद्ध होते को, ऑगस्ट १६८० पूर्वी कलश हा 
संभाजीराजांचे सात्रिध्यात आला आहे. 

आग्य्याच्या भेटीच्या वेळी संभाजीराजे नऊ वर्षाचे होते. त्यावेळी कवी कलशाने त्यांना पाहिले 
होते. इ.स. १६७८ मध्ये दिलेरखान विजापूर मोहिमेत असताना दिलेरखानाच्या छावणीतून 
कवी कलश शृंगारपूरला आला असावा. संभाजीराजांची व त्याची भेट झाली असावी व त्याचे 
वास्तव्य शृंगारपूर येथे झाले असावे. तो शाक्तपंथाचा पुरस्कर्ता होता. त्यामुळे तो शाक्तपंथाचे 
महाराष्ट्रातील केंद्र शुंगारपूर येथे आला असावा व त्याची संभाजीराजांशी ओळख तेव्हापासून 


असावी. 


(१०) अजितोदय या संस्कृत ग्रंथात त्याचा संभाजीराजांशी संबंध जून, १६८१ त आल्याचा उल्लेख 


आहे, तो वरील दानपत्रामुळे चुकीचा ठरतो. 
*....सविस्तरं च श्रीमत्कविकलशपत्रातू तथा श्रीमज्जनार्दनपंडित पत्रातू.....' अंबरचा राजा 


रामसिंह यास १६८२ मध्ये लिहिलेल्या पत्रात कवि कलशाचा उल्लेख आहे. 


(१२) जेधे शकावलीतील पहिला उल्लेख - शके १६०३ शाद्रपदमासी संभाजीराजे याणी कवी कलशाच्या 


बोले मागुती अण्णा दत्तो सचीव यांजवर इतराजी करून मार दिला. 


प्रकरण दहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३१३ 


वरील सर्व बाबींचा विचार करता बाकरेशास्त्री यांना दिलेल्या (२७ ऑगस्ट, १६८०) दानपत्रावरून 
संभाजीराजांशी कवी कलशाचा संबंध ऑगस्ट, १६८० पूर्वी आला होता असे समजण्यास हरकत 
नाही. 


कवी कलशाची पात्रता 


संस्कृत भाषेचा जाणकार, कवी, व्रज भाषेचा जाणकार यापेक्षा त्याची फार पात्रता नसावी. तो 
विद्वान असेल पण न्यायशास्त्र किंवा वेदांताचा जाणकार असणार नाही. उथळ ज्ञान असलेला प्रतिभावंत 
कवी, लाघवी बोलणारा आणि समोरच्यावर छाप टाकणारा असावा असे एकंदर त्याचे चरित्रावरून 
वाटते. 

राजकारणाचा अनुभव त्यास असणे संभवत नाही. लष्करी ज्ञान तर त्याला बिलकुल नाही. 
केवळ शाक्तपंथाचा अनुयायी, जाणकार आणि तंत्रविद्येत पारंगत असावा. 

असा हा कवी कलश संभाजीराजांचा प्रिय का बनला? आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात उच्च 
पदाला का पोहोचला याच्या कारणांचा शोध घेणे जरुरीचे आहे. 

(१) संभाजीराजांना संस्कृत येत होते व काव्याची आवड होती. या गोष्टींमुळे कवी कलशाने 
काव्यशास्त्रविनोदाच्या माध्यमातून संभाजीराजांशी जवळीक साधली. 

(२) संभाजीराजांना राज्यप्राप्तीचे बाबतीत झालेल्या संघर्षाचे वेळी कवी कलश हा अपप्रधानांचे 
विरोधात संभाजीराजांचे पक्षात जवळचा म्हणून उभा राहिला असला पाहिजे आणि त्यामुळे तो 
त्यांचा सल्लागार बनला. 

(३) संभाजीराजांच्या एकाकोपणातून निर्माण झालेला अंधश्रद्धाळूपणा त्यांना शाक्तपंथाकडे ओढू 
लागला. याचा फायदा कवी कलशाने घेतला व इच्छित गोष्टींच्या प्राप्तीसाठी शाक्तपंथीय 
अनुष्ठानातून विलासीपणास मुक्त परवाना प्राप्त करून देऊन कवी कलश हा संभाजीराजांचा 
खाजगीतला माणूस अर्थात जिवलग मित्र बनला. 

(४) मित्राची बैठक वाढली, राजांचे पुढे तोंडपुजेपणा, गोड मधुर संभाषण, राजांचे विरुद्ध वर्तन 
करणारांबद्दल चुगलखोरी इत्यादी गोष्टी आणि राजांचे छंद पुरविणे इत्यादी गोष्टींमुळे तो राजांचा 
अगदी निकटवर्ती बनला असल्यास नवल नाही. कारण आजसुद्धा अनेक बड्या पुढाऱ्यांजवळ 
अगदी सामान्य माणसे, हलकी माणसेसुद्धा अगदी निकटवर्ती असल्याची उदाहरणे आहेत 
आणि त्यांना राजकीय सत्तेत सहभागी करून घेतल्याचीसुद्धा उदाहरणे आहेत. 

(५) वरील गोष्टींमुळे संभाजीराजांच्या गळ्यातला ताईत बनलेला हा कवी 'छंदोगामात्य' हे पद प्राप्त 
करता झाला. 'छंदोगामात्य' हे नवीनच पद संभाजीराजांचे प्रशासनात निर्माण झाले. धार्मिक कार्ये 
करणाऱ्या खात्यास पंडितराव हे पद होते व ते रघुनाथपंडित हे विद्वान ब्राह्मण सांभाळीत होते 
आणि त्यानंतर केशवभट पंडित या विद्वानांकडे ते पद होते. छंदोगामात्य याचा अर्थ अनेकांनी 
अनेक प्रकारे लावला आहे. तथापि तो संभाजीराजांचे अतिजवळचा असा झाल्यामुळे, 'तो त्यांचे 
छंद (शोक) पुरविणारा प्रधान (छंदोगामात्य)' असा अर्थ त्याचे कारकिदींचा विचार करून कोणी 
लावला तर ते गैर वाटत नाही. 

(६) इ.स. १६८४ च्या जानेवारी महिन्यात संभाजीराजे गोव्याची मोहीम उरकून रायगडावर आले व 


३१९४ ज्वलज्ज्वलनतेजस सं भाजीराजा प्रकरण दहावे 


लगेचच त्यांनी कवी कलशास 'कुलएखत्यार' हे पद बहाल केले. तो कुलएखत्यार म्हणजे तो 

राज्याचा सर्वेसर्वा झाला, त्याचवेळी त्याने लिहिलेले त्याचे स्वमुद्रांकित पत्र उपलब्ध आहे. फोंडा 

येथील पीर अब्दुष्ठाखानाच्या दर्ग्याला फोंडा किल्ल्याच्या विजयप्राप्तीसाठी केलेल्या नवसाची 

फेड म्हणून पिराच्या मुजावराला धर्मादाय दानपत्र करून दिले. (२ जाने., १६८४) 

शाक्तपंथाचा उपासक हा कवी कलश पिराला नवस बोलतो आणि तो फेडतो. 

आपल्या स्वामीस कर्मकांडात बुडवून शाक्तपंथीय अनुष्ठानांतून वामाचारात ओढणारा अंधश्रद्धेच्या 
अंधकारात अडखळावयास लावणारा कवी कलश या महाराष्ट्रदेशाचा राजकारणधुरंधर बनला. 

स्वत:च्या नावामागे त्याने लावलेली विशेषणे पाहिल्यास तो या राज्यात किती स्वायत्त होता हे 
समजेल. 

“आज्ञापत्र धर्माभिमान कर्मकांडपरायण दैवलोकनिष्ठाय्राहिताधिमान सत्यसंध समस्त राजकार्य- 
धुरंधर विश्वासनिधि छंदोगामात्य/ । 

'कुलएखत्यार' झाल्यावर त्याची राजमुद्रा त्याने लिहिलेल्या पत्रावर आढळते. ती अशी- 

विधिरर्थिमनीषीणामवधिर्नयमवर्त्मना। 
वैशधिः कार्यसिद्धीनां मुद्रा कलशहस्तगा। । 

अर्थ : सर्व याचकांची इच्छापती करणारी, राज्यव्यवहाराचे नियंत्रण करणारी व कार्यसिद्धीचा 
ठेवा असलेली ही मुद्रा कलशाचे हातात आहे. 

वरील मुद्रेच्या अर्थाचा विचार केला तरी कवी कलश हा स्वत:स, सर्व सिद्धी प्राप्त करून देणारा 
आणि सर्वांच्या (याचकांच्या) इच्छा पूर्ण करणारा कार्यसिद्धींचा ठेवा समजतो. तंत्रोपासनेमुळे राजाला 
राज्यप्राप्ती आणि पुत्रप्राप्ती झाल्याचे त्याने सिद्ध करून दाखविले होते आणि राजाचा पूर्ण विश्वास 
संपादन करून तो विश्वासनिधी बनला होता. संभाजीराजांची राजमुद्रा आणि कवी कलशाचे मुद्रेतील 
अहंकार त्यांच्या मन:स्थितीचा निदर्शक असून त्यावरून त्यांच्या कारभाराचे धोरण लक्षात येते." 

शाक्तपंथासंबंधी यापूर्वीही मी लिहिले आहेच. उपासनेचा तो एक अवघड मार्ग होता. सामान्य 
जनांत रूढ होण्यासारखा तो मार्ग नव्हता. म्हणून तो मागे पडला. बंगालमध्ये त्या मार्गाने उपासना 
करण्याची चाल होती. पण त्यातील वामाचाराला शिष्टाचाराचे महत्त्व प्राप्त झाले आणि त्यावर टीका 
होऊ लागली. 

महाराष्ट्रात तर ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम या संतसज्जनांनी सामान्य माणसापर्यंत साधनेचा 
साधा सोपा मार्ग वारकरी संप्रदायाच्या माध्यमातून पोहोचविला होता. समर्थ रामदासस्वामींनी तर 
'महाराष्ट्रधर्म' महाराष्ट्रीय लोकांच्या मनामनातून पोहोचविला होता. संभाजीराजांनासुद्धा त्यांनी 'जागते 
राहावे, अखंड सावधान असावे' म्हणून उपदेश केला होता. 

पण संभाजीराजांचे शुंगारपूरचे वास्तव्य, शाक्तपंथाचा त्यांचे मनावरील संस्कार यांतून वामाचारी 
साधनामार्गातून जडलेली व्यसने आणि शेवटी त्यांना भेटलेला त्यातला कर्मकांडपरायणं, सर्व सिद्धींचा 
ठेवा विश्वासनिधी कवी कलश ! 

फोर्ट सेंट जार्ज (मद्रास) येथील मॅकेन्झी कलेक्शनमध्ये डॉ. आप्पासाहेब पवार यांना "परशुरामचरितर' 
हे काव्य सापडले. त्याचे सहा अध्याय आहेत. थोरल्या माधवराव पेशव्यांचे मृत्यूपर्यंतच्या घटना त्यात 


प्रकरण दहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३१५ 


काव्यबद्ध केल्या आहेत. ते माधवराव पेशव्यांच्या कारकिर्दीतील आहे, - त्यातील कवी कलशाचा 
उल्लेख - 
पाछापासुनि मंत्रशास्त्रि कबजी आला नृपा आश्रये। । 
संभाजीवर मोहमंत्र पडतां दुर्वुद्धि झाला स्वयें1। १६॥। 
मंत्री मुख्य करूनी तोचि कबजी होणार इच्छाहरी। 
राजा आप्तस्वकीय बोध करिती चित्तीं धरीना करी1॥। २०॥। 
कवी कलशाचा संभाजीराजांच्या प्रशासनात किती पगडा होता त्याचा एक संदर्भ - “.. तेव्हां 
संभाजीकाका यांणी हें वतन मश्यारनिलेस द्यावें असा आग्रह होता ते प्रसंगी येक्‍्तीयार कवी कलश 
यावरी होता. ते सनदी नव्हते म्हणून कागदपत्र होऊन आले नाहीत...” कलशासमें संगमेश्वराच्या 
मुक्कामी वतनाविषयींची विनंती केली. 
ताराबाईकालीन कागदपत्रे, भाग १ ला, क्र. १४३ मध्ये २८-११-१७०३ रोजी राजाराम- 
महाराजांनी गिरजोजी यादव यास दिलेल्या वतनपत्रातील उल्लेख. हाच उल्लेख ५-१०-१७१६ चे पत्र 
क्र. ३२२ च्या स्वरूपजी यादव व गिरजोजी यादव यांचे वाटणीपत्रात आहे. 
यानंतर कवी कलशाचा राजकारणातील प्रवेश खूपच बळावला. 
जेधे शकावलीत त्याच्या नोंदी आढळतात. त्यांचा आढावा*' 
(१) शके १६०३ भाद्रपद मासी संभाजीराजे याणीं कवी कलशाच्या बोलें मागती आण्णाजी दत्तो 
सचीव याजवर ईतराजी करून मार दिला....इ. 
(२) शके १६०८ पॉव सुध पोर्णिमा राजे रायगडास गेले. कवी कलशास तेथे कुलयेख्त्यार देऊन 
ठेविले. 


(३) शके १६०१५ माघ सुध १ कवी कलश अकबरास घेऊन भीमगडच्या झाडीत गेले. फिरंगीयांसी 
तह केला. 

(४) १६०६ पौश व ४ शाबुदीखान पुण्याहून आला दवड करोन बोरषाटें उतरोन गांगोलीस आला. 
कवी कलशे भांडण दिल्हे. फिरोन घाटावर घातला. 

(५) शके १६०७ आशाढ मासी संभाजीराजे याणीं विजापुरचे मदतीस कन्जीस पाठविले. पन्हाळा 
राहून फॉज रवाना केली. 

(६) शके १६१० कार्तिक मासीं कवी कलश याजवरी सिरके पारखे झाले. 

(७) शके १६१० कलश पळोन खेळणियावर गेला. तेच मासीं संभाजीराजे कलशाचे मदतीस आले. 
समगे शिरके यासी युद्ध करून त्यास पलऊन खललनियास लावले. 

(८) शके १६१० मार्गशीर्ष मासी संभाजीराजे यांणी कवी कलशाचे बोलें प्रल्हादपंत व सरकारकून 
कितेक लोकांस धरिले . 

(९) शके १६१० शुक्रवासरीं संभाजीराजे व कवी कलश समें राजे रायगडास जावयास संगमेश्वर 
आले... 


जेधे शकावलीतील वरील नोंदीचा परामर्श - 
(१) संभाजीराजे याणी कवी कलशाचे बोले.. आण्णाजी दत्तो वगैरेंना मार दिला.. यात कवी 


३१६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दहावे 


कलशाचा हात होता. त्याला जुन्या मुत्सद्द्यांना प्रशासनातून दूर करावयाचे होते. याबाबतीत 

कटाची सत्यासत्यता या प्रकरणात चर्चा केली आहेच. चिटणीस बखरसुद्धा कबजी सांगतील 

ते प्रमाण झाले होते... असे म्हणते. तर सभासद बखरीत सभासदाने वर्तविलेल्या भविष्यनिदानांत 

'लहान माणसे गुलाम यांचा पगडा पडेल” असे म्हटले आहे. 

(२) कुलएखत्यारपद - पोर्तुगिजांवरील मोहीम संपवून रायगडावर आल्याबरोबर राजांनी त्यास हे पद 
दिले. त्यावेळी त्याने काय पराक्रम केला होता? फोंड्याच्या पिराला नवस केला आणि काही 
शाक्‍्तपंथीय अनुष्ठाने केली होती कांकी ज्यांमुळे पोर्तुगिजांवर विजय मिळाला? संभाजीराजांनी 
आपली जबाबदारी कमी करून कारभार त्याच्याकडे सोपविल्याचेच हे लक्षण होते. 

(३) भीमगडाचा झाडातील तह - या संबंधीचा परामर्श 'पोर्तुगीज मोहिमेत फलित' यात केला आहेच. 
कवी कलश व अकबराचे संबंधांबद्दल, त्यांचे झालेल्या पत्रव्यवहारचे संदर्भात यापूर्वी लिहिले 
आहेच. त्यानी जो तह केला तो पाहिला म्हणजे पराजिताबरोबर जेत्याने केलेला तह आहे का? 
ही शंका येते. निळोपंत पेशव्यांसारख्या जाणकार प्रधानास बाजूला सारून ही जबाबदारी 
कलशावर सोपविणे म्हणजे कवी कलश हा परराष्ट्र-वकिलीत सुद्धा धुरंधर झाला काय? ही 
शंका येते. राजे त्याचे पूर्ण आहारी गेल्याचे हे लक्षण आहे. 

(४) शहाबुद्दीन खानाला पिटाळले ते काही कवी कलशाने स्वत: तलवार घेऊ नव्हे तर ते मराठे 
सैनिकांचे काम होते. तो त्यावेळी रायगडास होता. कलशाने मोरोपंतांसारखी किंवा अण्णाजी 
दत्तो, राहुजी सोमनाथ यांच्यासारखी तलवार गाजविल्याचे संभाजीरांच्या एकाही मोहिमेत दिसून 
येत नाही. 

(५) विजापुरला सैन्य पाठविले यात त्याचा पराक्रम काय? तो स्वत: पन्हाळ्यावर राहिला होता. 
पोर्तुगीज दप्तरातील कवी कलशाचा एक उल्लेख - इ.स. १६८४ तील मे महिन्यात कवी 
कलश आजारी असल्यामुळे गोवेकरांनी त्यास फिरंगी औषधे पाठविली होती. 

(६) 'कवी कलश हा संभाजीचा सर्वनाशी सचीव' असा उल्लेख मासिरे आलमगिरीकार करतो. 

कवी कलझासंबंधीचे इतर उल्लेख 


,. संभाजीराजांचे रिचर्ड केजविनला (मुंबईचा गर्व्हनर)(१६८१४)(1२॥८101)/ 7२१९००१५ 50151) 
पत्रात कलशाचा उल्लेख- माझे अत्यंत प्रिय आणि विश्वासू कवी कलश हे लिहितीलच त्याचा 


विचार करावा. '* (४०॥ 51411 8150 (8102 101172 ७118 51911 ७९ "शाह्या (0 १०१ ७४ ण” 10शाषट 


& ब्रि] 1(9५-1<815॥1) 
(७) जून, १६९० डायरेक्टर जनरल ऑफ रॉयल कंपनी ऑफ फ्रान्स 


(८) एम्‌. मार्टीनला राजाराम महाराजांनी पत्र लिहिले. त्यात लिहिताना ते कवी कलशाचा उल्लेख 
खालील शब्दात करतात. 
">> परीट (1९08९41 01 5119०1 1२99 0५1 1.0, & 0९2901 0 9181101111 (9911011911) 1२8]; 
01070५ & ॥15 520010 11 ९0111]]4॥10 1९8७५ 1९9185॥1 (“9५% 1९9]855९) ॥/॥॥० ४०५९1९0 110/ 
० &॥५ २४], १5९८०0 101 8 1081 01 1101९09 ॥0ण१ा ॥९ [९101 (2010919 01 7२६]. 
(९) मुंबईकर इंग्रज सुरतकरांना लिहिलेल्या दि. २८ नोव्हेंबर १६८२ च्या पत्रातून कवी कलशांचा 
उल्लेख करतात - ॥॥८ लार पडटा 0 5वॉटा 7२81४१ 15 २1140 7६1 & 1५ 1८8189 


प्रकरण दहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३१७ 


.... (रायगडवरील मुख्य प्रधान प्रल्हादपंत व कवी कलश) 
इतके महत्पद कवी कलशास प्राप्त झाले होते! 


शिकॅ व त्यांचे जहागिरी वतन 


शिर्के घराणे हे महाराष्ट्रातील फार प्राचीन व श्रेष्ठ समजले जाते. कान्होजी रामोजी शिर्के सरखेल 
वजारतमान देशमुख सुभे दाभोळ व सरदेसाई मामले रायरी जात क्षत्रिय राहाणार कुटरे ता. चिपळूण 
असा त्यांचे पूर्वजांचा उल्लेख आढळतो. (चित्पवशान्वित व वैयाप्रगोप्तोहं) ते स्वत:ला रामाच्या 
वंशातले अस्सल क्षत्रिय समजत असत. आपणास यजुवेदाचा पूर्ण अधिकार असल्याचे त्यांचे पूर्वज 
मानीत. त्यांचे पूर्वमाम (कुटर) बादशहा असे होते. त्यांचे पूर्वजांनी मुसे खोरे येथील शिरकवली या 
गावी जंगलात शिरकाई देवीची स्थापना केली. (त्या ठिकाणास शिरकाण टप्पा असे म्हणतात.) 

“वग्रपाल* हा त्यांचा मूळ पुरुष. त्याने ८४ गावे घेतली. (शिरकाण टप्पा व वरील ठिकाणे ठाणे 
जिल्ह्यातील निजामपूर तालुक्यात आहेत.) 'शिरकवली' हे वेल्हे तालुका जि. पुणे येथे आहे. दाभोळ 
सुभ्यातील महाल व गावांची संख्या - एकूण देहे ५७ , तर्फ गुहागर २३ , तर्फ हवेली (हमजाबाद) 
खेड २०, तर्फ वालंवे (वेलंब) ७६ , तर्फ चिपळूण ५७, माहाल ४॥ खेरीज वरघाट सिर्के याजकडे, 
३ परळी पा, १/४ हेळवाक पा, तपसील - ४ कसबे, २९० मोजे, २३ मगरे, १ पेट (२३७ 
गांवे) * 

नंतर त्यांचे कुटूर हे आडनांव जाऊन शिर्के आडनाव प्रचलित झाले. पिलाजी शिर्के मळेकर हे 
दाभोळचे वतनदार होते." दाभोळ येथे दाल्म्येश्वर मंदिर त्यांचे घराण्यातील व्यक्‍तीनेच बांधले असावे. 

शिरकवली - पानशेत धरणाच्या पश्चिमेस सात मैलांवर सु. ११ कि.मी.वर (शिरकुली) 
शिरकवली हे ठिकाण आहे. तेथे नवरात्रात व चैत्र कृष्ण प्रतिपदेला यात्रा भरते. सर्व शिर्के कुळातील 
मंडळी आपल्या कुलदेवाचे यात्रेस येतात. हल्ली मूळ देवालय धरणाच्या पाण्यात गेल्यामुळे शासनाने 
नवीन देवालय बांधून दिले आहे. मूळ मूर्ती त्या देवालयात बसविली आहे. मूर्ती अतिशय सुरेख असून 
महिषासुरमर्दिनीचे स्वरूपात आहे. संभाजीराजांचे पुत्र शाहूराजे यांच्या पत्नी सकवारबाई याच घराण्यातील 
होत्या. त्यांनी मोगली आक्रमणात भग्न झालेले मंदिर पुन्हा बांधले होते. उन्हाळ्यात धरणाचे पाणी 
आटल्यावर देवालय पाहावयास मिळते. 

शिवाजी महाराजांनी २९ एप्रिल, १६६१ रोजी सुर्व्यांचे शृंगारपूर स्वराज्यात आणले. त्याच 
वेळी शिकयांचे वतनपण स्वराज्यात जमा झाले. पिढ्यान्‌ पिढ्या चालत आलेली ही वतने सांभाळणारे 
वतनदार त्या भागाचे सत्ताधीश बनले होते. आदिलशहा विजापुरहून त्यांच्यावर नियंत्रण करू शकत 
नव्हता. तो फक्त स्वामित्व व वतनदारांकडून महसूल-वसुली हेच पाहात असे. वतनदार मंडळी 
वेळप्रसंगी बादशहाकडे मोहिमेसाठी सैन्य पाठवीत असत. बादशहाला मुजरा करणे, त्यास नजराणे 
पाठविणे इ. गोष्टी करून ते आपल्या अखत्यारीतील गावच्या लोकांवर जुलूमजबरदस्ती करून 
आपल्या सर्व चैनी भागवून घेत असत. 

शृंगारपूरचे सूर्यराव सुर्वे यांनी आपली मुलगी पिलाजीराव शिर्के यांना देऊन सोयरीक केली 
होती. आणि दाभोळ मामल्याची देशमुखी विजापुरचे पातशहास अर्ज करून मागितली. पादशहाने 


३१८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दहावे 


मेहस्बानी करून देशमुखी वतन मऱ्हामत केले. वतनाचा कब्जा झाला. 

त्यानंतर शिवाजीमहाराजांनी इ.स. १६६१ मध्ये सुर्व्यांचे राज्य खालसा करून तळकोकणवर 
कब्जा केला आणि सर्व वतनदारांची वतने स्वराज्यात अमानत केली. नंतर पिलाजीराव शिर्के यांच्याशी 
सोयरीक झाली. राजकुंवरबाई गणोजीस दिली व जिऊबाई (येसूबाई) संभाजीराजास केली. त्यावेळी 
पिलाजीरावांनी महाराजांना वतनाच्या भोगवट्यासंबंधी विचारले. तेव्हा, “आपल्या राज्यात वतने देण्याचा 
दंडक नाही, परंतु स्वामीकार्य केले व सोयरीक झाली तरी चिरंजीव राजकुंवरबाईस पुत्र होईल तेव्हा हे 
देशमुखी वतन आपण देऊ', असे सांगितले. (परिशिष्ट पाहावे). संभाजीराजांनी ते वतन दिले नाही. 
राजाराममहाराजांनी आणि शाहू महाराजांचे कारकीर्दीत ते त्यांना भोगावयास मिळाले. (परिशिष्टात 
राजाराममहाराजांचे आज्ञापत्र दिले आहे.) 

संभाजीराजांनी दाभोळचे वतन पिलाजीराव शिर्के यांना दिले नाही. पिलाजीराव यांनी संभाजीराजे 
सिंहासनारूढ झाले त्यावेळी त्यांना मदत केली होती. गणोजीराव, कान्होजीराव आणि काहीजण 
औरंगजेबास फितूर झाले. ऑगस्ट, १६८२ च्या दरम्यान कान्होजी दख्खनी याने बादशहाची भेट 
घेतली. पाच हजारी स्वारांचा मनसबदार करण्यात आले.'“ यात फक्त कान्होजीचा उल्लेख आहे. गणोजी 
हा यापूर्वी किंवा यानंतर १६८८ त फितूर झाला असावा. शिर्क्यांच्या प्रदेशाला 'शिरकाण' म्हणत 
असत. 


शके १६१९, ज्येष्ठ शुद्ध १, (२७मे, १६८८) 

आज्ञापत्र - धर्माभिमान कर्मकांडपरायण दैवतेकनिष्ट ग्राहिताशिमान व सत्यसंध समस्तराजकारणधुरधर विक्षसागिधि 
राजमान्य राजश्री कावि कलश छंदोगामात्य वुकाजी देसाई ग्रास सिराले युसासिता सपालिक उत्कृ वुजकडे कारणाकठेत 
पैकी हुजुरद्री बाकी ओढत आहे.... मलकापुटी प्राणा महार निले (प्शारनिल्हे) कडील छावणीत आहे देणे, 
(स.प. सा. स.) 

सर्व प्रधानमंडळाच्या राजमुद्रा राजाचे सेवक अशा अर्थाच्या आहेत. 

उदा. निळोपंत पेशवे यांची मुद्रा (मुख्य प्रधान) 

श्रीशंभु भजनोत्कट मोरे श्वरसुत नीळकंठ ॥। 

श्रीशंभुनरपति हर्षनिधान, मोरेश्वरसुत नीळकंठ मुख्य प्रधान 

प्रल्हाद निराजीची (न्यायाधीश) यांची मुद्रा - 

लक्ष्मीनृसिंहभक्त श्रीनीररायाब्धि सन्मणे । प्रल्हादवर्थिनी मुद्रा । प्रल्हादस्य विजयते ।॥ 

आण्णाजी दत्तो यांची मुद्रा - 

श्री शिवचरणी निरंतर । दत्तसुत अनाजी पंत तत्पर 

बरील मुद्रेत प्रधानमंडळी आपल्या राजाचा (स्वामीचा) किती विनयपूर्वक उल्लेख करतात. कबी कलश मात्र आपल्या 
मुद्रेत स्वतःचा बडेजाव सांगतो. राजाची, स्वामीची त्याला आठवण नाही. तो राजापुढे नग्न नाही. 

कविकलशाच्या व संभाजीराजे यांचे संबंधाबाबत - 

न्या महादेव गोर्विद रानडे म्हणतात. (२९ ०1112 ॥॥७०॥० 20१५०) 


580181 ४५०5 1831010119 089९ ळा 1! 5९९01९0 9 ला€ (गा९ 35 ती, 10 शा याता ॥& लाच 1९2 १४०५0 
एस्कू ७ ॥९ ७९51180 ० ॥९ ]॥813013 ?०५/श ४४९९ ॥0( 01 12९83112९0. 15 ९५०९७७४९ शतछ!टुया2९ ता तागा भात 
ठ0९७७0लाश/ 5001 एपार ४९0 हांगा आ0 शा802 ॥1॥) 3 5189९2 (0 [॥2 गा09( 501९511015 0९1215 ता ७लाटा० 810 
ठथा०४/०॥३७, णतला ॥९30५5९2 0 ॥15 3४९०७९ 1९31513. 


प्रकरण दहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३१९ 


कवी कलश व शिर्के यांचे भांडण 


शके १६१० मध्ये कार्तिक, मार्गशीर्ष व पौष या तीन महिन्यांत म्हणजेच ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, 
डिसेंबर, जानेवारी, १६८८ या महिन्यांत ज्या घटना घडल्या आहेत, त्यांचा परस्परांशी संबंध दिसतो. 
त्यांचा परामर्श पुढीलप्रमाणे - 

जेधे शकावलीतील नोंद - 'शके १६१० कवी कलश याजकरी तिरके पारखे जाले. ”* 


कवी कलश व शिर्के यांच्या भांडणाचे स्वरूप - 


(१) इ.स. १६८८ मध्ये औरंगजेबाने मराठी राज्याच्या बऱ्याच भागावर अंमल बसविला होता. 
गोवळकोंडा आणि विजापूर ही राज्ये जिंकून तेथील राजांना त्याने आपले नजरकैदेत ठेवले होते आणि 
आता मराठी राज्यसुद्धा त्याच्याकडे जाण्याचे मार्गात होते. 

संभाजीराजांचे बहुतेक नातलग, जवळचे सेवक, कोकणकिनाऱ्यावरील देसाई वगैरे सर्वजण 
औरंगजेबाचे गोटात सामील झाले होते. कान्होजी शिर्के (येसूबाईंचा चुलतभाऊ) जून-जुले, १६८२ 
मध्येच औरंगजेबाकडे फितूर झाला. 

त्यामुळे शिर्के घराण्याचा औरंगजेब दरबारी प्रवेश झाला होताच. 

(२) कवी कलशाच्या तंत्राने मराठी राज्याचा कारभार चालू होता. कब्जी म्हणेल ते प्रमाण ही 
गोष्ट सर्वतोमुखी झाली असावी. कवी कलशाबद्दल दरबारातील किंवा जनसामान्यांपर्यंत तिरस्काराची 
भावना होती. अर्थात संभाजीराजाच्या नातलगांना पण त्याचा राग होता. 

शिर्के मंडळींनासुद्धा कलशाचा राग असला पाहिजे. मुळातच शिर्के मंडळी दाभोळच्या वतनाबद्दल 
संभाजीराजांवर रुष्ट होतीच. 

कवी कलशाकडे खेळण्याकडील भाग होता. त्याच्या तेथे पागा होत्या. त्यामुळे त्याचे खेळण्या 
(विशाळगडा) कडे जाणे येणे वरचेवर होते. 

कवी कलशाने तुळाजी देसाई-शिराले यास लिहिलेल्या पत्रावरून वरील बाबींचा खुलासा होतो. 

कवी कलश - छंदोगामात्य 

ज्येछ शु. ८, १६१० 

(२७ मे. १६८८) 

तुलाजी देसाई पा. शिराले....तुजकडे हा वारणाकडेत पैकी हुजुर दप्तरी आले 
आहे. 


अकबर व कवी कलश यांचे पत्रव्यवहारातून कवी कलशाचा मुक्काम वरचेवर मलकापुरला 
असल्याचे समजते.*' 
(१) .....या महिन्याच्या सोळा तारखेस मलका[पुरास येऊन सतरा तारखेस भेट आणि तुम्ही पत्रात 
लिहिले होते. (अकबर-कवी कलश १० डिसेंबर १६८४) 
(२) ..... मी पण मलकापुरास येत आहे. (अकबर-संभधाजी, डिसे. १६८४) 
(३) ..... तुमच्या लिहिण्याप्रमाणे तुम्ही खेळण्याकडे रवाना झाला असाल. 


३२० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दहावे 


सारांश : 
कवी कलश व संभाजीराजे यांच्या हालचाली मलकापुर (खेळणा, विशाळगड) पन्हाळगड इकडे 


अधिक होत्या. 
(३) मोजे पाडळी या गावची खोती (विठ्ठल नारायण याची) तो शिर्क्यांना सामील होता म्हणून 
कवी कलशाने काढून घेतली. पुढे ती छत्रपती राजाराम महाराजांनी परत दिली. 
२०-४-८९ आज्ञापत्र 
स्वस्ति राज्याभिषेक शके १५ शुक्ल नाम संवत्सरे वेशाख शु. ११ गंदवासरे 
क्षत्रियकुलवतंस श्रीराजाराम महाराज छत्रपती याणीं आज्ञा केली ऐसीजे मोजे पाडली 
ता. देवले या गांवची खोती विठ्ठल नारायण यास बहुत दिवस होती. सांप्रत शिरके 
यांची सोबत केली. त्याप्रसंगी कवी कला येऊन यावरी निमित्य ठेवून यासी 
धरून विजााळगडीं बंदीत ठेवले. घरेदारे लुटून गुरें सेत आदि सर्व दिवाणांत 
नेले. याउपरी त्याचा गांव त्यास खोती करार करून दिला. 
शिक यांच्याशी सोबत केली म्हणून विठ्ठल नारायण यांचे वतन कलशाने सरकारजमा केले. 
यावरून शिर्क्यांबद्दलची त्याच्या मनातील असूया स्पष्ट होते. 
विविध बखरींतील नोंदींवरून कवी कलश व शिर्के यांचे भांडणाचे कारण समजते. 
मल्हार रामराव चिटणीस बखर - 'प्रिलाजी शिर्के, तानाजी शिर्के, गणोजी शिर्के हे महाराजांचे 
आप्त, यांनी (संभाजी) राजा वेडा झाला, कनब्जीने वश केले, राज्य बुडाले, (त्या अर्थी हिस्सा करून 
शिवाजीराजे” शिकॅं यांचे भाचे यांस नेऊन राज्यावर बसवाकें. राजास काढून त्याचे हातें कारभार 
चालवून राज्य रक्षावे ऐसें राजकारण केले. तें संभाजीयजांस फुटले. आधींच कूर मर्जी यांत यांजपासून 
अंतर ऐसें समजले: तेव्हां इतराजी केली. घरीं जप्ती पाठविली. लुटली जाळली दोन शिर्के सांपडले, 
ते मारले. 
दोलतराव शिर्के, गणोजी देवजी वगैरे सर्व पळोन हबसाणांत ग्रेले. चहुंकडे चार जाऊन 
मोगलाईत चाकर्‍्या करू लागले.*' 
मराठी राज्याची छोटी बखर - .....कवी कलश याणीं आपल्या हातीं सर्व कारभार घेऊन नाना 
प्रयोग अनुछानें केली. महाराजांस वश करून घेतले. राज्यांत विहित दिसत नाही. ती गोष्ट कब्जीस न 


दरबारात येण्याचें टाकिले.....शिरके लोकांनीं दरबारांत येण्याचें टाकिले. .....शिरके यानी विचार केला 
की; कलशानें राज्य बुडविले. यांसी नेऊन मारावें म्हणून २५००० इसम मेळविले. 

पंतप्रतिनिधींची बखर - संभाजीजवळ हिंदुस्थानांतून आलेला कनोजा आह्यण कलुशा नामें 
होता. तो गुप्तपणे संभाजीस मसलत देत असे. .....कलुऱ्या याचे नादानें राजा वागू लागला. संभाजी 
राज्यकारभारावर चित्त ठेवीत नव्हता. तो विशाळगड अथवा पन्हाळा किंवा संगमेश्‍वरीं राहात असे......' 

४) इ.स. १६८८ मध्ये संभाजीने रायगडास राहाणे सोडून दिले आणि तो पन्हाळा आणि 
विशाळगड यांचे दरम्यान राहू लागला. (कु. गॅ. ३७४) औरंगजेबाने त्याचे भोवती सतत युद्धजन्य 
परिस्थिती कायम ठेविली व त्यास रायगडावर स्वस्थ राहाणे अशक्य करून सोडले. कवी कलश 
दिवाण व संभाजी हे संगमवाडा व बाग होता तेथे जाऊन राहिले. '* त्यांनी रायगडावर शाक्तपंथीय 


प्रकरण दहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३२१ 


अनुष्ठाने केल्याचे दिसत नाही. त्यांना महाराणी येसूबाईंनी या गोष्टीसाठी विरोध केला असावा. ११ 
(५) हिरोजी फर्जदाचे दोन माऊ येसाजी फर्जद व सिदोजी फर्जद हे आपल्या 'मावाला हत्तीचे 
पायी देण्यास लावणाऱ्या कवी कलशाबद्दल असूया बाळगून असावेत. शिर्के मंडळी व फर्जद बंधू यांनी 
'कवी कलशाच्या कारवायांचा अतिरेक झाला आहे. आता त्याला ठार मारलेच पाहिजे', असा गुप्त कट 
केला असला पाहिजे आणि त्यास प्रल्हाद निराजी आदी सरकारकुनांची मूक संमती असावी किंवा कवी 
कलशास तसा संशय आल्यामुळे त्याने त्याच्या नेहमीच्या तंत्राप्रमाणे संभाजीराजांचे कान भरले असावेत. 
शिरकाणात चाललेला गोंधळ दर्शविणारी एक नोंद - 
श. १६१० माष (इ.स. १६८९ जाने.) 
विठोजी सिर्के याची भावजय कासीबाई यांस कोतळुक व मासू हे गांव मोकासा संभाजीराजे यांनी 
दिले असतां तेथें सिर्क्यांची पागा होती; दाणेकरी गरावगना जाऊन बलात्कारें खल्यावरून दाणे भरू नेत. 
माजे मासू हा गाव हरबा देसाई याकडे बांधेरीतीनें खोती हक्कानें होता. त्यापैकी बावलतुरक्‍टे येथील 
भ्रातहि एक दोन वेळ नेहलें. देसाई व सिर्के यांचे गऊतांत कटकट होऊन सिर्क्यांचा रखवालदार धर्मा 
माहार कक्‍टेकर होता त्यास ठार करून प्ेंढ्यांत घाळून आग दिल्ही. मग देसाई यांनीं सिर्क्यांची पागा 
मोडून टाकली व संगमेश्‍वरीं संभाजीराजे यांसी सर्व वृत्त सांगून सिर्क्याकडील परोकासा काढून सरकारांत 
गांव ठेवले. " 
वरील नोंदीनुसार शिरकाणात गोंधळ चालू होता आणि शिर्के मंडळींवर संभाजीराजांचा रोष होता 
हे समजते. 
जेधे शकावलीतील नोंद - 
कवी कलश हा पळोन खिलणीयावर गेला तेच मासीं संभाजीराजे रायगडाहून कलशाचे मदतीस 
आले. समळे स्वारी सिरकियांसी युद्ध करून त्यास पळवून खळणीयास आले.“ 
जेधे शकावलीतील या नोंदीनुसार शिर्के पळून गेले व संभाजीराजे त्यांचे मदतीस आले हे 
समजल्यावर आपल्या प्रीतीतील माणसास ठार करणाऱ्या आपल्या नातलगांचा समूळ नाश करण्याच्या 
इराद्याने संभाजीराजांनी शिरकाणातील सापडतील ते शिर्के मारले. बरीच शिर्के मंडळी त्याच सुमारास 
औरंगजेबाकडे गेली. गणोजी शिकॅ त्याच वेळी फितूर झाला असावा आणि त्यानेच संभाजीराजांच्या 
हालचालींची इत्थंभूत बातमी मोगलांना कळविली. 
औरंगजेबाचे हेरखाते हे अतिशय जागरूक व कार्यक्षम होते. पन्हाळा, मलकापूर, खेळणा, 
संगमेश्वर, शिरकाण, शिर्क्यांचे भांडण, संभाजीराजांचे वास्तव्य यांची खडानखडा माहिती बादशहाकडे 
व कोल्हापुरकडे जात होती. 
औरंगजेबाने आसदखानाला पत्र लिहिले. 
त्यात तो लिहितो ....... 
'गुकरबखानाला पन्हाळा घ्यावयास पाठविला आहे. त्यास पत्र लिहा आणि त्यास 
ताबडतोब कळवा की, त्याने ताबडतोब तेथील जह्ागिरदारावर (संभाजीवर) चाळून 
जावे. तो जहागिरदार (संभाजी) रायरीहून एकटाच खेळण्यास गेला आहे. त्याचे 
कारण म्हणजे शिर्क्यांशी भांडण देणे हे आहे. बहुतेक करून खान त्या जमीनदाराला 
कैद करू शकेल आणि मुसलमानांची छळणूक करणारा व दुराचारी यावर सूड घेईल. 


३२२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दहावे 


ईश्वर आम्हाला क्षमा करो, खान काय करणार? जे करावयाचे ते ईथरच करतो. 
ईश्वरच फक्त मनुष्याचे पापकृत्याचे ग्रायश्षित करतो. *' 
शिर्क्यांचे भांडण औरंगजेबास माहीत झाले होते. ते कान्होजी व गणोजीकडून बादशहास 
समजले असावे. संभाजीराजे खेळण्यास एकटे गेल्याची बातमी पण त्याच्याकडे पोहोच झाली होती. 
मासिरे आलमगिरीची नोंद - मुकर्रवखान हा अतिशय हुशारीने आणि सावधपणे वागत होता. 
त्याने त्या काफिराची (संभाजी) बातमी आणण्यासाठी स्वत:चे हेर नेमले. एकाएकी त्याला बातमी 
लागली की समजूतदारपणाचा अभाव असलेला (बेबहरा अज चोहरे शऊर) संभाजीराजे आणि त्याचे 
आप्त असणारी शिकॅ मंडळी यांचे भांडण झाले. त्याकरिता तो रायरीहून खेळण्यास गेला. त्याचा 
त्याने बंदोबस्त केला.“ 
कवी कलश व शिर्के यांचे भांडणाचा आणखी एक उल्लेख मोगल मराठा संघर्ष (फुतुहाते 
आलमगिरी) मध्ये आहे. तो असा - कवी कलश हा संभाजीचा मंत्री होता. राज्यव्यवस्था उत्तम ठेवणे 
आणि किल्ल्यांची उत्तम निगा राखणे इ. कामात तो झटत असल्यामुळे संभाजीची त्याच्यावर कमालीची 
मर्जी बसली होती. संभाजीच्या कारभाऱ्यांपैकी काहींनी कवी कलशाच्या उत्कर्षाबद्दल मत्सर वाटला. 
त्याला त्याच्या हुद्द्यावरून खाली आणावे आणि त्याच्या जागी दुसऱ्याची स्थापना करावी असे त्यांनी 
ठरविले. या उद्देशाने ते रात्रंदिवस त्याच्या मागे लागले. त्याच्या चांगल्या कामाचाही विपर्यास करून 
त्यांनी त्याला बदनाम केले. शेवटी त्याला हुद्य्यावरून खाली ओढले. कवी कलश हा फजित पावून 
खेळण्याच्या किल्ल्यात दडून बसला. कवी कलशाचे खेळण्याच्या आश्रयाने जाऊन बसणेही त्याच्या 
विरोधकांना आवडले नाही. त्याचा सर्वनाश करावा म्हणून ते झटू लागले. खेळण्याच्या किल्ल्यातही 
आपल्याला सुरक्षितता नाही असे कवी कलशाला वाटले. वरील सरदार बादशहाचे सेवेत हजर झाले. 
बादशहाकडून त्यांना योग्य मानसन्मान करण्यात येऊन त्यांना मनसबी देण्यात आल्या. 
हे पाहून संभाजीने आप्तेष्टांना कैद केले. त्यांचा भयंकर छळ होऊ लागला. संभाजीचे इतर 
सरदारही बादशाही सेवेत दाखल झाले. संभाजीच्या राज्याची घडी विस्कटली. बादशाही सैन्य जुन्नर 
भागात पोहोचले. त्यांनी तो भाग जिंकून घेतला." 
ईश्वरदास नागर पुढे कवी कलश हा फितूर होता असे म्हणतो. पण कवी कलश बादशहाला 
फितूर झाला ही गोष्ट खरी नाही. कवी कलश व संभाजीराजांचे कारभारी आणि आप्तेष्ट यांचे वितुष्ट 
आल्यामुळे ते त्याच्या मागे लागले ही गोष्ट सत्य आहे. 
कवी कलशाचा न्यायदानाच्या कामात हस्तक्षेप. - प्रल्हाद निराजी हे न्यायाधीश होते. 
तरीसुद्धा न्यायदानात कवी कलशाचा पगडा होता त्याचे उदाहरण ता. देवरूख येथील देशमुखीच्या 
व्यवहाराबाबत निमाजी कान्होबा देशमुख व रामाजी गोविंद यांच्यात तंटा सुरू झाला, त्याचा निवाडा 
छंदोगामात्य यांनी मनात आणून निर्वाह केला की, रा. छ. स्वामीचा तह की, ज्याचे वृत्तीस ३०-३५ 
वर्षे भोगवटा चालला असेल तोच खरा. चे पत्र -* 
प्रल्हाद निराजी न्यायाधीश - श. १६०९ पोष शुध्द १४ 
गंगाजी दादाजी सुभेदार व कारळून प्रांत राजापूर. इ. १६८८ जानेवारी ६ 
तर. देवरूख येथील देशमुखीचा वेव्हार तिमाजी ना. कान्होबा ना. देशयुख यांमध्यें व 
रामाजी गोविंद यांमध्यें वेव्हार लागोन हुजूर भांडत आले. छंदोगामात्य याही मनास 


प्रकरण दहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३२३ 


आणो निर्वाह केला की, र. छ. स्वामीचा तह की ज्याचे दृत्तीस ३०/३५ वर्षे 
भोगवटा चालला असेल तोच खरा. तरी तिमाजी खरा. गमाजी गोविंद नवाच कथला 
करतो. त्यास कथला करावयास समंध नाही. 


कविकलश छंदोगामात्य - (२५१) श. १६०९ पोप वद्य १ 
गंगाजी दादाजी सुभेदार व कारकून प्रांत राजापूर इ. १६८८ जाने. ८ 
(ले. ४५ प्रमाणे) तिसाजी व रामाजी यांतील वृत्तीचा कथा पल्हादपंत न्यायाधीश 
यांस चौकसीने मनास आणून निवाडा करण्यास सांगितले. त्याणी तिमाजीस गृत्तीचा 
संबंध ; रामाजीस निसबत नाही ऐसा निर्वाह केला व पत्र पाठविले. त्याप्रमाणे 
वर्तणूक करणे. पो १० रखर 
वरील निवाड्याचे पत्रातून न्यायदानाचे कामात कलशाचा हस्तक्षेप असल्याचे दिसून येते व 
दिलेले न्याय (निकाल) त्याच्या पत्रातून कळविले जातात. या साऱ्या बाबी प्रल्हादपंतांना पसंत 
नसाव्यात. यापूर्वी पोर्तुगिजांच्या तहाबाबतसुद्धा निळो मोरेश्वर पेशवे यांना डावलून कवी कलश व 
अकबर ही परकी माणसे तहासाठी नियुक्‍त केली होती. तो तह निळो मोरेश्वर यांना पसंत नव्हता. 
प्रल्हादपंत १६८८ मध्यें पन्हाळ्यावर असल्याची नोंद - सन सीत समानीन (इ.स. १६८८) 
मध्यें राजश्री संभाजीराजे किल्ले पनालियास आले. ते समयीं कृष्णाजी कोनेर, आमचा चुलतबंधू यांनीं 
हुजूर जाऊन माहाडानकीचें वर्तमान आद्यांतीं विदित केलें. त्यावरून राजश्री संभाजीराजे यांनीं राजश्री 
प्रल्हादपंत न्यायाधिशे यांजकडे मनसफी करावयाची आज्ञा केली. त्यावरून राजश्रीपंत प्रांतमजकुराचे 
देसक व देसकुलकर्णी व नाईकवाडी व पाटील कुलकर्णी गांवोगांवचे आणोन निवाडा करावा. तो किले 
पनालाहून राजश्री संभाजीराजे रायगडास चालीले. संगमेश्वर मुकामीं सेख निजाम आला ते समयीं 
वाताहत झाले. 
वरील सर्व नोंदींवरून कवी कलश व शिर्के यांचे भांडणाचे स्वरूप स्थूल मानाने कळून येते. 
कलशाचा काटा काढण्याच्या विचारास व प्रल्हाद निराजी व इतर सरकारकुनांची अनुमती असल्याने 
किंवा तसा संशय आल्यामुळे त्यांना केद केले. 
जेधे शकावलीतील नोंद - कलशाचे बोलें प्रल्हादपंत व सरकारकून कितेक लोकांस धरिले. तेच 
मासी ऑरंगजेब विजापुरीहून निघोन भीमतीर येथें आले. * 
जेधे शकावलीतील तीन नोंदीचा परस्परसंबंध वरीलप्रमाणे आहे. 
सारांश - 
राजदरबारातील प्रशासकीय अधिकार, सरकारकून यांचे निर्दालन करण्याचे कलुशाचे कसब 
अजब म्हणावे लागेल. उत्तरेकडून आलेला हा कनोजी ब्राह्मण शीप्रकवी, संस्कृत भाषेचा जाणकार, 
एवढीच त्याची पात्रता. राजकारणपटुता, विद्वत्ता, वेदांताचा अभ्यास, तत्त्वज्ञानाची बैठक यांचा काडीमात्र 
गंध नसलेला असा हा कलश, सामान्य माणसाला न पेलणाऱ्या अवघड शक्तिमार्गाच्या शाक्‍्तपंथाचा 
ज्ञाता, भोक्ता आणि अनुचर, प्रचारक ही त्याची आणखी मोठेपणाची बाब. अशा मार्गाने आपल्या 
साधकाला, शिष्याला साधनेप्रत नेण्यास तो असमर्थ ठरला आणि शाक्तपंथातील पंचकारांचे वाममार्गी 
माध्यमातून विवेकभ्रष्ट करता झाला. 


३२४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दहावे 


अविवेकी कर्मकांडाला विरोध करणारा, नाकर्तेपणावर कडाडून हल्ला करणारा, मनुष्यमात्रास 
सहजसमाधीचे तत्त्वज्ञान सांगणारा आपला विचार त्याचवेळी समर्थांनी समाजापुढे साक्षेपाने मांडला 


होता. 

स्वत:स कर्मकांडपरायण असे अभिमानाने सांगणारा हा, एक महान वंशपरंपरा लाभलेल्या 
बुद्धिमान, शूर, धाडसी, धर्मनिष्ठ राजाला वाममार्गाला नेणारा कब्जी ! सर्व याचकांची पूर्ती करणाऱ्या 
आणि सर्व सिद्धींचा ठेवा असे स्वत:स गर्वाने म्हणवून घेणाऱ्या संभाजीराजांच्या अति प्रीतीतील कवी 
कलश, असे गर्वाने म्हणावयास भाग पाडणारा कवी कलश, महाराष्ट्राच्या राजाचा मित्र आणि सल्लागार 
व्हावा यासारखा दैवदुर्विलास नाही! 

आर्य चाणक्य आपल्या अर्थशास्त्रात म्हणतो - 

मर्यादां स्थापयेदात्त्वाचार्यानमात्यान्वा । य एन पायस्थापेभ्यो वारयेयुः छाया ।। 


नलिका प्रतिदेन वा रहसि प्रमादनामाधिक तुदेयु ।। 
सहायसाध्यं राजत्वं चक्रमेकं न वर्तते । कुर्वीत सचिवांस्तस्मात्‌ तेषां च शृणुयान्मतम्‌ ।। 


अर्थ - राजाने आपल्या स्वतःचे वागणुकीवर लक्ष ठेवण्याच्या कामी आचार्य अथवा अमात्य 
यांची योजना करावी. त्यांनी अपायकारक गोष्टींपासून त्याला परावृत्त करावे आणि त्याच्या हातून 
एकांतात प्रमाद घडत असता (विशिष्ट कार्याची वेळ सूचित करणाऱ्या) छाया अथवा नलिका यांच्या 
स्वरूपातील अंकुशाच्या द्राय सावध राहाण्याची त्याला सूचना करावी. राजेपरण मदतनिसांचे साह्याने 
सिद्ध होते. शकटाचे एकच चाक "फ़िरत नाही. म्हणून राजाने सचिवाची नेमणूक करावी आणि त्याचे मत 
विचारात घ्यावे. 
कवी कलश या पात्रतेचा होता काय? साऱ्या महाराष्ट्रास त्याचा तिटकारा आला होता ! 
वरील गोष्टीचा विचार केल्यास मल्हार रामराव चिटणीस यांनी आपल्या बखरीत लिहिलेली 
पुढील बाब सत्य मानण्यास कोणती हरकत आहे ? 
सर त्याचें दैव / त्राह्मण लघु असतां योग्यता आली. तेव्हां त्यास तर्क व कर्तेपणा, बुद्धी कोठील 
कळतच आहे. राजे तारी त्याचे स्वाधीनच वश झाले. राज्य अ्रष्ट होणार तेणेंकरून कांही सुचतें न झाले. 
थोर थोर ज्याणीं गज्याविश्री प्रक्रम केले राज्य वृद्धीस नेलें त्या शूर प्रकऊमीयाणीं ही ऐकवो आचरण 
सकल पाहमवें आणि म्हणावें देवानी आम्हांस कां ठेविलें 2......दिवसेंदिवस कन्जीचे स्वाधीन अधिकच 
होत चालले. इतबार गनसबा सर्व त्याचे स्वाधीन... कन्जीचें वामकर्म तेणेंकरून फारच विचार राहिला 
नाही" 
असे हे कवी कलश मराठी राज्यात कळसाला पोहोचले आणि राज्य मात्र कोलमडू लागले. 
नजरकैदेत हाय खाऊन मेलेले मोरोपंत पिंगळे, हत्तीच्या पायाखाली चिरडून मेलेले अण्णाजी 
दत्तो, बाळाजीआवजी, हिरोजी फर्जद, कैदेत खितपत पडलेले प्रल्हादपंत, वासुदेवपंत, गंगाधरपंत, 
मानाजी मोरे, राहुजी सोमनाथ यांचे कर्तृत्वाविषयी मी यापूर्वी लिहिले आहेच. राष्ट्रनिष्ठा, स्वामिनिष्ठा, 
धर्मनिष्ठा ज्यांचेकडून साऱ्या महाराष्ट्राला शिकवली गेली, ज्यांचा हिंदवी स्वराज्यावरील अभेद्य प्रेमाचा 
पोवाडा सदैव गात राहावा अशा माणसांचे इमान मातीमोल व्हावे तेसुद्धा एका कवडी किंमतीच्या कवी 


कलशाचे 'बोले मागुती !” 
वडिलांनी निर्माण केलेली, वडिलांच्या बरोबरीची, वडिलांच्या भोवती वावरणारी, वडिलांच्या 


प्रकरण दहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३२५ 


अंत:करणात ठाम जागा धारण केलेली, वडिलांच्या खेदामोदाचे प्रसंगी पाठीशी घट्टपणे उ'भी राहाणारी, 
वडिलांच्या ध्येयाशी एकरूप झालेली, वडिलांच्या चित्तवृत्तीत एकरूप झालेली, वडिलांची प्राणप्रिय 
अशी ही माणसे... राजद्रोही ठरतात आणि एक कुबुद्ध, कुकर्मी, कुमार्गी माणूस या बहुकष्टनिर्मित 
अशा मराठी स्वराज्याचा कार्यकार्यधुरंधर कारभारी बनतो ह्यासारखे दुर्दैव कोणते ? 

आज त्या महान व्यक्तींना आदरांजली वाहाण्यापलीकडे आम्ही काहीच करू शकत नाही ! 


हरजीराजे महाडिक व कर्नाटकातील हालचाली (१६८८) 
हरजीराजे महाडिक 


महाडिक घराण्याची उत्पत्ती व संस्थापना ज्ञात नाही. वंशावळ उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र क्षत्रिय 
ज्ञातीपैकी सूर्यवंशीय घराणे. कुशराजा कछवाह असे अपरांतातील नाव, गोत्र हरित, प्रवर तीन, कसबे 
तारळे प्र॥ कराड, महाड बंदराची वतन व देशमुखी मिळविली व खेड बंदराची मोकदमी प्राप्त 
केल्यामुळे महाडिक हे नाव पडले. 

इ.स. १६१४ पूर्वी हे घराणे उदयास आले. मुधोजी हा मूळ पुरुष मानला जातो. इ.स. १६४८ 
पासून शिवाजीराजांना मदत केल्यामुळे जावळीच्या चंद्रराव मोऱ्याने त्यांना नतिजा पोहोचविण्याचा 
बराच प्रयत्न केला. विजापूरकरांनी त्यांना *राजे', 'प्रतापराव', *रायातराव' या पदव्या दिल्या होत्या. 

कान्होजी व रुद्राजी हे तारळ्यात आले. कान्होजी हा विजापूरकरांचा सरदार होता. तो इ.स. १६५० 
ला वारला. त्यानंतर त्यांचा मुलगा परसोजी हा शहाजीराजांच्या आश्रयाखाली विजापुरकरांकडे राहिला. 
अंत:स्थ शिवाजीराजांना मदत करीत असे. परसोजीचा मुलगा हरजी हा पराक्रमी होता. शहाजीराजांची 
त्याने मर्जी संपादन केली. इ.स. १६६२ मध्ये त्याला कर्नाटकातून महाराष्ट्रात आणले. शिवाजीराजांशी 
त्याचे प्रेम जडले आणि शिवाजीराजांनी आपली कन्या अंबिका ऊर्फ अनामिका ही त्यांना इ.स. १६६८ 
मध्ये दिली. ते शिवाजीराजांचे जामात झाले. 

कर्नाटकात त्यांनी चांगली कामगिरी केली. शिवाजीराजांच्या महानिर्वाणानंतर संभाजीराजांच्या 
राज्यप्राप्तीच्या व राज्यारोहणाच्या वेळी ते हजर होते. त्यावेळी मोरोपंतांच्या घरावरील चौक्या उठविण्यास 
महाडिकांनी पुढाकार घेतला. रघुनाथपंत हणमंते हे कर्नाटकात मुख्य पदावर होते. 

रघुनाथपंतांना इ.स. १६८१ मध्ये कैद झाली. त्यांनतर हरजीराजे हे कर्नाटकाचे-जिंजीचे मुख्य 
कारभारी झाले. ते इ.स. १६९४ पर्यंत जिंजीचे सुभेदार होते. कर्नाटकाचा बंदोबस्त त्यांनी चांगला 
ठेवला. औरंगजेबाचे आक्रमणापासून राज्य राखले. जिंजीचा किल्ला मोगलांस मिळू दिला नाही. 
संभाजीराजांनी पाठविलेल्या केसो त्रिमल यांच्याशी मतभेद झाला. तथापि त्यांच्याशी मिळते घेऊन 
त्यानी औरंगजेबाशी लढा दिला. हरजीराजे मोगलांस मिळाल्याची अफवा होती. त्यावर कोमिनूरचे 
वखारीच्या मुख्याने १२ ऑगस्टला लिहिलेल्या पत्रातून या गोष्टींची सत्यासत्यता पटते. 

“हरजीराजे मोगलांस मिळाल्याची बातमी खोटी आहे. आमचा विश्‍वास आहे की ते असले हीन 
वर्तन कधीही करणार नाहीत. उलट मोगलांच्या प्रतिकाराकरता अधिक सामर्थ्य वाढविण्यासाठी ते 
खटपट करीत आहेत. मोगली सैन्यही त्यांच्यावर चालून येण्यास धजावत नाही....' 

या पत्राचे उत्तर ३० ऑगस्टला मद्रासकरांनी दिले. त्याने ते लिहिताना, 'हरजीराजे राजनिष्ठ 
राहिल्याचे व निर्धाराने प्रतिकार करीत असल्याचे वाचून आम्हास आनंद झाला.' 


३२६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण दहावे 


मराठी राज्याची निस्सीम सेवा करणारा स्वामिनिष्ठ सरदार म्हणून इतिहासात त्यांचे नाव आहे. 
त्यांची मुले - प्रतापजी, दुगोंजी, शंकराजी, जयसिंह, एदितसिंह, सुभानजी, गुणाजी. हरजीराजे इ.स. 
१६८९ मध्ये वारले. त्याची जेधे शकावलीत नोंद आढळते - शके १६११, संवछरे अस्वीन वद्य ११ 
हरजी महाडीक यांनी देह सोडला. 

मार्टिनच्या दैनंदिनीत म्हटले आहे की हरजीराजे यांना जिंजीचे प्रशासक नेमण्यात संभाजीराजांची 
दूरदृष्टी होती.“ एक उत्कृष्ट सेनापती म्हणून हरजीराजाचा गोरव दक्षिण भारतातील इतिहासात 
नोंदविला गेला आहे. जिंजीचे राज्य त्यांनी औरंगजेबाचे आक्रमणापासून वाचविले. म्हैसूर आणि 
तमिळनाडूच्या उत्तर अर्काटपर्यंत मराठ्यांनी औरंगजबाशी निकराचा सामना दिला.“ 

संभाजीराजांची कन्या भवानीबाई हिचे हरजीराजांचा मुलगा शंकराजी याच्याशी लग्न झाले. तो 
मोगलांचे लष्करात चारहजारी मनसबदार होता. त्याने शाहू महाराजांच्या सुटकेस मदत केली. शाहूराजांचे 
मार्फत कर्नाटकात त्यास कारभार दिला. इ.स. १७०९ मध्ये भवानीबाईस तारळे महालाची सनद 
देण्यात आली. 

हरजीराजे महाडिक गोवळकोंड्याकडील प्रदेश स्वराज्यास जोडण्याचा प्रयत्न करीत होते. इ.स. १६८८ 
च्या जानेवारी महिन्यात ५०० सैनिकांचे मदतीने त्यांनी कांजीवरम्‌ लुटले. शके १६१० विभव संवछरे 


चेत्र सुध प्रतिपदा हरजी महाडीक त्रिणामलरीहून कंचीवर (कांची) गेले. 
औरंगजेबाने २००० घोडदळ आणि ५००० पायदळाचे मदतीने चिंगलपूरला वेढा घातला. 


औरंगजेबाने महंमद सादीक यास याच नायकाचे मदतीला पाठविले. ४००० घोडदळ आणि 
७००० पायदळ त्याच्या बरोबर होते. कांजीवरम्‌ त्यांनी काबीज केले. मार्चअखेरीस हरजीराजे त्रिचनापल्ली 


ते कांजीवरम्‌ या आघाडीवर होते. 
मीला मालोरच्या जवळपासची शहरे मराठ्यांनी लुटली. वांदिवाशला याचक्का नाईक आणि 


मराठे यांच्यात लढाई झाली. दोन्ही बाजूचे बरेच लोक कामास आले. महंमद सादिक हा याचक्का नाईक 


याचे बाजूस होता. 
केसो त्रिमल, त्रिंबकजी, संताजी भोसले, संताजी घोरपडे हे मोगली सैन्यास अपुऱ्या शक्तीनिशी 


तोंड देत होते. हरजी महाडिक आणि केसो त्रिमल यांचा अंत:स्थ मतभेद असल्यामुळे हरजी मोगलास 


फितूर असल्याच्या अफवा उठत होत्या. पण त्या खऱ्या नव्हत्या. 
दक्षिणेचे राज्य हरजींनी पूर्ण जबाबदारीने सांभाळले. पोर्तुगीज-मोहिमेचे वेळी संभाजीराजांनी 


राजापूरकर वखारवाले इंग्रजांचे कर्जाचा हप्ता त्यांनी पाँडेचरीला पाठविला. 
हरजीराजे यांचा खजिना रिकामा नव्हता. ते स्वत:ला कर्नाटकातील मराठी राज्याचे राजे समजू 


लागले व वसूल वेळचेवेळी पाठविण्याची टाळाटाळ करू लागल्यामुळे (संशयावरून) संभाजीराजांनी 
केसोपंतांना जिंजीस पाठविले होते. "* 


सर्जेराव जेधे 
बाजी सर्जेराव जेधे यास निळोपंतांनी स्वराज्याकडे परत फिरण्याचे आवाहन केले होते. त्याप्रमाणे 


(४ मार्च १६८७) तो, त्याचे भाऊ व लोक स्वराज्यात परत आले. हे जेधे शकावलीतील पुढील 
नोंदीतून समजते. 


प्रकरण दहावे ज्वलज्ज्वलनतेजस सं'भाजीराजा ३२७ 


शके १६०९ प्रभव संवछरे - स्जरिव जेधे समेत भाऊ व लोक राजगाचीस राजश्री निळोपंत 
प्रधान यांजवल सेवेशी होते. "१ 

बाजी सर्जेराव यास परत इ.स. १६८८ मध्ये पादशहाने आवाहन केले, ते पुढीलप्रमाणे - 

सर्जेराव जेधे व खेमसावंत मोगली मनसबदार 


श. १६१० 
इ. १६८८ 
(पातऱा) - बाजी सर्जाराऊ जेधे देशमूख त॥ रोहिडखोरे तुवा हुजूर सिवाजीपंत 
पाठविला होता त्याणे हकीकत जाहीर केली त्यावरून तुझे इसपतीचे गाव व हक तुझे 
दुमाले केले व तुझा गुमास्ता सिरोली चाकरीस देणे तुवा हजूर येणे. हजूर आलियावरी 
तुम्हास हजरतीजादे याचा कौल आणून मग तुम्हाबरोबरी भले माणूस देऊन त्याची 
भ्रेटी करून फर्मान करून देऊ. जरी तू हुजूर न येस तरी गाव दुमाले नाहीत. दिगर 
बाजी घोलप व बकाजी नावडकर यासी कॉल दिधले त्यास बरोबरी घेऊन येणे. शक 
न धरणे. तुम्ही हुजूर न या तरी जे सनद दिधली ते मंजूर नाही. तुम्ही नजीक जमाव 
कितेक होईल ते लेहोनु घेऊन येणे. "१ 
ते परत पादशाही चाकरीत गेले असावेत. संभाजीराजे केद झाल्यावर त्यांच्या वधानंतरची जेधे 
शकावलीतील एक नोंद - 
शके १६११ शुक्ल संवछरे वैशाख मासी जेथे देशमुख ता. भोर त॥ रोहिडखोरे यास धाऊ 
समवेत वतनावरी जावयास आज्ञा दिली. कारीस घरास आले. ** 
याचा अर्थ ते परत स्वराज्यात दाखल झाले. 
शिवाजी महाराजांच्या कारकीर्दीतील जेधे कुटुंबाच्या कामगिरीच्या जेधे शकावलीतील नोंदी - 
शके १५५०विभवनाम संवछरे बाजी हा कान्होजी यांचा पुत्र कान्होजी जेधे यांची पत्नी 
(पासलकरांची लेक) यांचे पोटीं कार्तिक मासीं कृष्णपक्षीं पंचमी गुरुवारी जन्मला. 
शिवाजीराजांच्यापेक्षा एक वर्षाने वडील असलेल्या, आपणास वडीलकीच्या नात्याचा असलेला 
बाजी स्वराज्यास पारखा होत आहे याचे संभाजीराजांना दु:ख झाले असावे. कान्होजी नाईक जेधे हे 
शहाजीराजांच्या जवळ शके १५५७ मध्ये (सु. इ. स. १६३६ मध्ये) आले. मुस्तफाखानाने शहाजीराजांना 
धरले त्यावेळी कान्होजी जेधे नाईक तेथे होते. इ.स. १५७१ मध्ये कान्होजी नाईक व दादाजी कृष्ण 
लोहोकरे हाके १५७१ (इ. स. १६४९) मध्ये यांना शहाजीराजांनी शिवाजीराजांकडे पाठविले. 
जावळीच्या चंद्रराव मोऱ्यांच्या पारिपत्याच्या कामी कान्होजी नाईक होते. अफजलखानाच्या आक्रमणाच्या 
वेळी कान्होजी नाईक जेधे शिवाजीराजांच्या पाठीशी उभे राहिले. शाहिस्तेखानाच्या वेळी सर्जेराव जेधे 
व चांदजी नाईक जेधे शिवाजी महाराजांच्या समवेत लालमहालात शिरले होते. आग्रा भेटीच्या वेळी 
सर्जेराव जेधे होते. शिवाजीराजांच्या फोंड्याच्या लढाईत शके १५९६ (इ. स. ?? सुमारे १६७५) 
मध्ये सर्जेरव जेधे होते. शके १५९८ (इ. स. १६७६) मध्ये कर्नाटक मोहिमेत सर्जेराव जेधे 
महाराजांबरोबर होते. म्हणून एक शाहीर आपल्या पोवाड्यात म्हणतो - 
अंगद हनुमंताला जेधे बांदल शिवाजीला॥ 
सावंतवाडीचे खेमसावंत यांना औरंगजेब बादशहाकडून २१ ऑक्टोबरला पत्र आले. ते असे - 


ज्वलज्ज्वलनतेगस संभाजीराजा प्रकरण दहाये 


३२८ 
श. १६१० कार्तिक शु. ७ 

जुलूस २२ गोहरम ६ इ. १६८८ आक्टो. २६ 

दिल्लीकर मोगल बादशा - बादशाही ताबेदार खेमसावंत 


बहादरखान यामी मजालसीत विनती केली जे स॑पा खोटा व हरामी, याच्या किल्यात 
व तालुक्यास वेढून यत्न प्रयत्त करून अदलखानी तळकोकणी ठाणी स्थापावयास 
तुम्ही उमेदवार आहा व परगणे कुडालची सरदेशमुखी बहाल व्हावी, तरी तुम्हास ती 
दोखी इनाम दिली. तुम्ही करार केलेप्रमाणे आपले बरवेपणासाठी ठाणी बसवणे व 
बादशाही फत्ते निशाणी लष्करास रसद पोचविणे आमि आरमारी जहाजाने जलगागे 
नीट येण्याकरिता कोकणात बहुत मेहनत करणे हे विषयी हुकुम." 
या फर्मानाबद्दल गोवेकरांनी सावंतांना अभिनंदनपर पत्र लिहिले. (१४ फेब्रु, १६८९) 
वरील पत्रावरून खेमसावंत तर बादशाही ताबेदार होतेच. त्यास संभाजीराजांचे किल्ल्यास व 
तालुक्‍्यास वेढून प्रयत्न करून कोकणात ठाणी स्थापण्यास ते योग्य असून त्याबद्दल त्यांना इनाम दिले 
असल्याचे बादशहा कळवितो. ५ डिसेंबर, १६८८ पत्रातून औरंगजेब खेमसावंतास थोर तलवारबहाद्दर 
म्हणतो आणि रयतेस रजावंत होऊन लावणी करवून आबादानी राखणेविषयी ताकीद देतो. २४ 
जानेवारी, १६८८ रोजी गोवेकरांनी आपल्या राजाला पत्र लिहून कळविले, त्यात तो लिहितो 
'कोंदे द आल्व्होर ह्यांच्या वेळी संभाजीच्या लढाईची परिस्थिती होती त्याप्रमाणे 
आजहि आहे. येथे संभाजीचे शत्रू देसाई रहातात व ते त्याच्या राज्यामध्ये जाऊन ठूट 
करतात. त्यामुळे तेथील जनतेत शांतता नष्ट होते. हा आम्हास त्यांच्यापासून थोडा 
फायदा नाही / जोपर्यंत त्यांचे येथील वास्तव्य मला उपयुक्त वाटेल तोपर्यंत त्यांस मी 
येथे ठेवून पेईन. 
इ.स. १९६८८ मधील फ्रेंच आणि डचांच्या हालचाली 
औरंगजेबाचे महाराष्ट्रात आगमन झाल्यावर मोगलांचे सामर्थ्य पाहून आणि आता यात मराठ्यांची 
सरशी होणार नाही हे जाणून फ्रेंचांनी मोगलांशी हातमिळवणी केली. महंमद सादिक हा ६००० 
स्वारांनिशी कर्नाटकात उतरला होता. पाँडेचरीचा गव्हर्नर फ्रान्सिस मार्ता याने मुगल सरदार महंमद 
सादीक याचेशी वांदिवाश येथे भेट घेतली. पाँडेचरीच्या वखारीला तटबंदी करण्याचे आरंभले. हरजीराजांना 
या गोष्टी समजल्यावर त्यांनी जुले, १६८८ मध्ये हे काम बंद करण्याचा हुकूम गव्हर्नरला दिला. फ्रेंच 
वकिलाने हरजीराजांची जिंजी येथे भेट घेतली. मराठी राज्याचे हिताचे दृष्टीने आम्ही हे काम करीत 
असल्याचे त्याने हरजीराजांना सांगितले. मराठ्यांनी ही गोष्ट मानली नाही आणि फ्रेंचांशी तंटा सुरू 
झाला. गव्हर्नरने आपला एम. झेरमन नावाचा वकील हरजीराजांकडे पाठविला. हरजीराजांचा अधिकारी 
निमाजी केशव याच्याशी त्याने बोलणी लावली आणि त्यात फ्रेंचांनी यश मिळविले. तंजावरच्या 
वखारीत राहाण्यास जाण्याचे कबूल करून पाँडेचरीचे तटबंदीचे बांधकामातील चार बुरजांची उंची 
ठरविणे हे मराठ्यांचे मर्जीनुसार केले जाईल. हे कबूल करून ५००० चक्र देण्याचे मान्य केले आणि 
त्याप्रमाणे झेरमन याने ९ जानेवारी, १६८९ ला ६०० चक्र पाठविले आणि बांधकामाची रीतसर 
परवानगी मिळविली." 


प्रकरण दहाने ज्वलज्म्वलनतेजस संभाजीराजा ३२९ 


१ 


डचांची नाराजी - वरील गो्ींमुळे डच नाराज झाले आणि त्यांनी फ्रेंचांव) चढाई केली. 
हरजीराजांना त्यांनी मदत्तीची याचना केली आणि त्याच सुमारास संभाजीराजे कैद झाळे, डचांनी 
मराठ्यांशी संबंध वाढविण्याचा प्रयत्न केला आणि काही रक्कमेची कबुली दिली, फ्रेंचांनी पॉडेचरी 
विकून टाकू असे हरजीराजांना सांगितले आणि हरजीराजांना दम दिला. त्यावेळी हरजीराजांनी फ्रेचांकडे 
१०,००० पागोडे कर्जाची मागणी केली. पण या व्यवहाराची पूर्तता झाली नाही. हरजीराजांचा देहान्त 
झाला, 

पुढे राजाराम महाराजांनी फ्रेंचांकडून साडेअठरा टक्के व्याजाने कर्ज घेतले. त्याशिवाय मागील 
देणी व संभाजीराजांनी पोर्तुगीज मोहिमेचे वेळी राजापुर येथून घेतलेले १५००० पागोडे परत देण्याचे 
कवृल केले. नंतर राजाराम महाराजांनी डचांना पाँडेचरी विकून टाकली. त्यात नदीचा भाग व कुडलोर 
हे गाव होते. फ्रेंचांनी ही सुवर्णसंधी गमावली."* 


(_] (1 (_] 
संदर्भ टीपा 

१. मऔ - पृ. ३४ २०. पकाअनु - इलो. ६.७ पृ. ९ 

२. मस्वायु - पृ. ११-१२ २१. दानपत्र 

३. निविऔ - पृ. १८३ २२. अव्वल मराठेशाहींचे अंत:स्वरूप - पृ.२९ 
४. कित्ता २३. ऐश - पृ. २८, २९, ३०, ३१ 

५. निविऔ - पृ. १८५ २४. भाइमंसं - त्रै वर्ष २ अंक १-४ पृ. ३१ 
६. मोदवा - पृ. २ २५. भाइमंसं - तै. वर्ष ११क्र. २ 

७. निविऔ - पृ. १८५ २६. इसं (पा.) - पू. ३५ ते ४० 

८. निविओऔ - पू. १८६-१८७ २७. कित्ता 

९. मोदवा - ७-८-१६८८, २९-१०-१६८८ २८. मऔ- पृ. २३ 
१०. निविओऔ - पृ. १८६ २९. ऐश - पृ. ३१ 
११. कांन्होजी आंग्रे - पृ. ६४-६५ ३०. संपसासं - क्र २६१ २७मे १६८८ 
१२. मऔ- पृ. ३५ ३१. मोमसं - पृ. ६७ 

१३. मोमसं - पृ. २७ ३२. ताका-खंड १ क्र. ३२ - पृ. ५३ 

१४. (४1०0 ठया - 4-9-1688 ३३. मराचिब - पृ. २३ 

१५. विआ (बु.स.) - पृ. ६२२ ३४. ऐब- पृ. १३१ 

१६. मराचिव पृ. - ५० ३५. कासंऐपया - पृ. २२ 

१७. राप - क्र. ३३ ३६. १२1६८ & 101 ८ 1००01 टा॥० ? - 257-260 
१८. मराचिव - पृ. १०, ११ ३७. संपसासं - क्र. २८८ 
१९. मोमसं - पू. (४ ३८. ऐश- पू. ३१ 


शिवभारत - अनुपुराण हा काव्यग्रंथ कवींद्र परमानंद नेवासकर आणि इतरांनी लिहिला. त्याचे ३१ अध्याय व ३२ 
व्या अध्यायातहि ९ श्लोक उपलब्ध आहेत. - 

संभाजीराजाचे शृंगारपुर वास्तव्य, दलेल प्रकरण, राज्यारोहण, प्रधानमंडळ व सावत्र माता संघर्ष, राज्यभिषेक इ. 
बाबींची वर्णने कवींद्र परमानंदांनी लिहलेली नसून ती त्यांचा मुलगा देवदत्त, श्रीधर किंवा नातू गोविंद याने किंवा त्यांच्या 
एखाद्या शिष्याने लिहिली असावीत, ह्या देवीसिंग चौहान व शेजवलकर यांच्या मताशी प्रस्तुत लेखक सहमत आहे. 
त्यामुळे त्या संदर्भातील नोंदी अनुपुराणकार असे म्हणतो अशा पद्धतीने केल्या आहेत. 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


, ११ ॥१॥॥॥॥ ता 69 |)॥0 11)-!1 
. पर - पृ. ३७ 

. पोमस॑ - पृ. २८ 

. संपसासं - क्र. २५०, २५१, पृ. ८३ 
. ऐश- पृ. ३१ 

« मरानिव - पृ. २२ 

. इस - पृ. (-७ 

. ऐश-पृ. ३२ 

«» 11७ (].5) - ११९९ 1४०. 234 


४८, 
४९, 
५०, 
५१. 
५२. 
५३. 
५४. 
५५. 
५६. 


निविऔ - पृ. १६ 
ऐश-पृ. ३१ 

छसंच - पृ. ४३९ 

ऐश - पृ. ३१ 

मइसा-खं १५ ले ३४४ 
ऐश - पृ. ३२ 

संपसासं - क्र. २७१ पृ. ८९ 
गार --पृ. २७,३२ 
कित्ता 


प्रकरण दहावे 


प्रकरण अकरावे 


मृत्युंजय अमावस्या ! 
सन १६८५९ 


सन १६८९ 


रायगडावरील आक्रमणाचे औरंगजेबाचे नियोजन 
खानजमान शेखनिजाम - मुकर्रबखान 

छत्रपती संभाजीराजांची कैद 

*धिंड' 

शहेनशहा औरंगजेब 

शिक्षेचा अंमल - अमावस्या 

भ्रयानक दृश्य ()1२ए 50१ 07 प्०रार0ए) 
वबधस्थळ - वृंदावन (समाधी) 


000०७००७०७ ०७ 


रायगडावरील आक्रमणाचे औरंगजेबाचे नियोजन 


इ.स. १६८९ च्या जानेवारी महिन्यातील काही हालचाली 

मातबरखानाने त्र्यंबकच्या किल्ल्याला वेढा दिला होता. तेथील अधिकारी तेलंगराव व शामराज 
यांना वश करून त्याना इनामाची व बक्षिसाची आश्‍वासने देऊन किल्ला ताब्यात घेतला. ८ जानेवारी, 
१६८५९ रोजी हे दोन्ही अधिकारी किल्ल्याच्या खाली उतरले व किल्ला मोगलांच्या ताब्यात आला. 
त्र्यंबंकचा किल्ला घेतल्याबद्दल बादशहाने मातबरखानाची स्तुती केली व त्याचे मनसबीत वाढ केली. 
इ.स. १६८९ फेब्रुवारीनंतर मातबरखानाने बागलाण-नाशिक मधील बहुतेक किल्ले मिळविले आणि 
माहुलीचा किल्ला जिंकला व त्यास कल्याण-भिवंडीकडे पाठविण्यात आले.' 

मोगल सरदार अब्दुष्ठाखान हा रायगडला पोहोचला असून तो किल्ल्यास वेढा घालण्याचे 
विचारात असल्याचे बादशहाला कळविण्यात आल्यावर बादशहाने महादजी निंबाळकर (संभाजीराजांचे 
मेव्हणे) यांना रायगडची मेणाची प्रतिकृती तयार करण्याची व त्यासाठी कवी कलशाच्या मुलाची मदत 
घेण्याची आज्ञा दिली. त्याप्रमाणे ती रायगडची प्रतिकृती तयार करण्यात आली व बरामंदखानाचे मार्फत 
ती बादशहापुढे ठेवण्यात आली आणि महादजीने शत्रूवर म्हणजे संभाजीवर चालून जाण्याची व त्याचे 


३१२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकगये 


अपराध माफ होत असतील तर बादशहापुढे हजर करण्याची तयारी दाखविली. अब्दुलाखानाच्या 
रायगडच्या मोहिमेचा बेत बादशहाने तहकूब केला व महादजी आल्यावर त्याचा विचार करू असे 
सांगितले. 

संभाजीराजांना कैद करण्याची कामगिरी खुद्द त्यांचे मेहुणे स्वीकारण्यास तयार होतात आणि 
त्यांना अभय देण्याबद्दल बादशहाकडून शब्द मागतात तेही नसे थोडके ! कवी कलशाच्या मुलाचा 
रायगडची प्रतिकृती करण्यासाठी उपयोग करून घेण्याबद्दल बादशहाचा आदेश ही गोष्ट कवी कलशाचेबद्दठ 
संशय घेण्यासारखी वाटते ! 

कवी कलश आणि शिर्के यांचे भांडण झाले ! शिर्क्यांचा नि:पात झाला ! शिरकाण भयभीत 
झाले ! शिर्के मंडळी औरंगजेबाचे चाकरीत दाखल झाली. त्यांना पर्याय नव्हता. शिर्के हे संभाजीराजांचे 
निकटचे आप्त, सासुरवाडीची माणसे ! पिलाजीरावांनी संभाजीराजांच्या राज्यारोहणाच्या प्रसंगी ससैन्य 
रायगडावर येऊन त्यांना मदत केली होती. 

आपले जावई छत्रपती होत आहेत याचा त्यांना अभिमान वाटला असल्यास नवल नाही. पण 
आप्तस्वकीयांपेक्षा बाहेरून आलेला कवी कलश हा छत्रपतींचा जिवाचा कलेजा झाला होता. त्या कवी 
कलशाचे आणि शिर्के यांचे भांडण झाले. कवी कलश शिर्क्याच्या भीतीने खेळण्याकडे पळून गेला 
आणि संभाजीराजांनी शिर्क्यांवर सूड उगविला. 

मोगली सैन्याने महाराष्ट्राला चहूंकडून घेरले होते. मराठी सैन्याचे धैर्य खचले होते. फितुरी करून 
आपले ऊर्जित करून घ्यावे किंबहुना जीव वाचवावा यासाठी किल्लेदार किल्ले सोडीत होते. औरंगजेबाचा 
विळखा आता महाराष्ट्राभोवती बसल्याची जाणीव प्रत्येक लष्करी अधिकारी, सैनिक आणि प्रजाजन 
यांना होत होती. इ.स. १६८६ अखेरपासून महाराष्ट्रातील जनता दुष्काळाला तोंड देत होती. 

संताजी राम जु।।, बाबाजी प्रभु देशपांडे प्र.॥। पुणें दुफळे रयतेचा हालहवाल जाहीर केला, 
जे सन हजार १०९६ (श. १६०८, इ.स. १६८६) अखेर सालीं दुष्काळ पडिला याकरितां रयति 
कुल मेली कांहीं परागंदा झाली...' अशा अवघड परिस्थितीतून हा कणखर, दगडांचा, राकट 
महाराष्ट्र जात होता ! 


औरंगजेबाची व्यूहरचना 

विजापूर-गोवळकोंड्याचे मोहिमेनंतर संभाजीराजांचा नायनाट करण्याचा औरंगजेबाने निश्‍चय 
केला. महंमद आज्जम ४० हजारांचे कसलेले सैन्य घेऊन निघाला होता. तो चाकणजवळ मुक्काम ठोकून 
होता. 

नाशिक, बागलाण, साल्हेर-मुल्हेर, पट्टा, त्र्यंबक वगेरे भागात मातबरखानाने किल्ले घेण्याचा 
सपाटा चालविला होता. तेथे मोगली ठाणी वसत होती. त्याचे खाली शिवनेरी, चाकण, अहमदनगर, 
तुळापूर, बहादुरगड येथे मोगलांनी वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. शिरवळ, वाई, राजगड, कराड, 


औरंगजेब आपल्या राज्यातील बातम्यांविषयी अत्यंत जागरूक असे. तरी सुद्धा त्याच्या हातून एखादी मोठी चूक 
घडत असे. तो आपल्या मृत्युपत्रात म्हणतो, “कोणत्याही शासनपद्धतीचा खंबीरपणा म्हणजे राज्यातील सर्व घडामोडींची 
बातमी असणे. एका क्षणाच्या निष्काळजीपणामुळे अपयश आणि मानहानी होते.' शिवाजीराजांचे आग्ऱ्याहून पलायन 
ही बाब औरंगजेबाच्या मनात घर करून बसली होती. 


प्रकरण अकराये ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३३३ 


इस्लामपूर, कोल्हापुर, मिरज, बेळगांव या सर्व ठिकाणी मोगलांचा अंमल चाळू झाला होता. माहुली, 
कल्याण, भिवंडीकडे मातबरखान जाण्याच्या तयारीत होता. मुख्य कामगिरीसाठी पन्हाळ्यास पोहोचलेल्या 
शेखनिजाम मुकरबखानास संभाजीराजांना पकडण्यासाठी संगमेश्वराला कूच होण्याचा आदेश बादशहाकडून 
आसदखानापार्फत मिळाला होता. 

खेमसावंतादी सर्व देसाई मंडळी औरंगजेबापुढे लाचार झाली होती. ती मंडळी आपली वतने 
टिकविण्याच्या कामात गर्क होती. खुद्द राजधानी रायगडाकडे इतियादखान पोहोचला होता. (नकाशा 
पाहावा) फिरंगी, हबशी हे औरंगजेबाला 'मीत होते. तर इंग्रज हे तूर्तास राजकारण सोडून व्यापाराचे ढोंग 
करीत होते.रोज फितुरी होत होती. या सर्व परिस्थितीस तोंड देणे आता हाताबाहेरचे झाले होते. कवी 
कलशांची मंत्रतंत्रादी अनुष्ठाने त्यास आवरू शकत नव्हती ! 


औरंगजेबाचे हेर खाते 

खुद्द आपल्या साप्राज्यातील, शासकीय यंत्रणेत आणि बाहेर काय वर्तमान आहे हे समजण्यासाठी 
“वाकिआनवीस आणि खुफियानवीस हे अधिकारी मोगल बादशहाने नेमलेले होते. शिवाय परराज्यातील 
वकीलसुद्धा बातम्या पुरवीत. याशिवाय 'जासूस' हेर असत. ते अत्यंत प्रामाणिक, चपळ असत.' 
औरंगजेबाचे हेरखाते अतिशय कार्यक्षम होते. 

संभाजीराजांची बित्तंबातमी औरंगजेबास मिळाली आणि त्यांना जिवंत पकडण्याचा त्याचा बेत 
सफल होण्याची चिन्हे दिसू लागली. शिर्क्यासारखा दुखावला गेलेला त्यांचा आप्त. “संभाजीराजांची 
पूर्ण माहिती देणारा एक फितूर 'जासूद' त्याचे हातात आला होता' आणि शेखनिजाम हैद्राबादी हा दुसरा 
फितूर अखेरच्या आणि महत्त्वाच्या कामगिरीवर पाठविण्यात आला होता. नागोजी माने या दुसऱ्या 
मराठा सरदारास औरंगजेबाने मुकर्रबखानाकडे जाण्याचा आदेश दिला होता. संभाजीराजांना पकडण्याची 
कामगिरी दोन फितुरांकडून करून घेण्याची योजना करण्यात आली होती. 


खानजमान शेखनिजाम - मुकर्रबखान 


शेखनिजाम हा मूळचा गोवळकोंड्याचा (हैद्राबाद) शियापंथीय दख्खनी मुसलमान शेख. 

आपल्या उदारता आणि साहस या गुणांमुळे कुतुबशाहीत शिपायापासून सरदारापर्यंत पदोन्नत 
झाला. कुशल सेनापती म्हणून गोवळकोंड्याच्या राज्याचा रक्षक म्हणून त्याने विश्‍वास संपादन करून 
कुतुबशहावर वजन निर्माण केले. 

कुतुबशाहीवर औरंगजेबाचे आक्रमण झाले त्या वेळी त्याने पराक्रमाची शर्थ केली. पण शेवटी 
तो औरंगजेबाच्या फितुरीच्या अस्रास बळी पडला व औरंगजेबाच्या सेवेत दाखल झाला. 

(२९मे, १६८७) सहा हजार जात व पाच हजार स्वारांची मनसब आणि 'मुकर्रबखाँ" हा किताब 
देऊन बादशहाने त्याचा सन्मान केला. त्याच्या मुलांना सुद्धा मनसबी दिल्या. चार हजारांचे आत 
कोणासही मनसब दिली गेली नाही. दक्षिणी मुसलमानांमध्ये हा कसलेला शिपाई व तडफदार योद्धा 
म्हणून प्रसिद्ध होता. 

खानजमान शोख निजाम मुकर्रबखान यास बखरकार इलाचीबेग तकरीबखान या नावाने संबोधतात. 
तर फारशी साधनात शेखनिजाम हैद्राबादी खानजमान शेखनिजाम असे संबोधले आहे. 


३३४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


मुकर्रबखानाची पुढील वाटचाल - 
मुकर्रबखान व त्याची मुले यांना मिळून २५ हजारी व २१ हजारांची मनसब मिळाली होती. तो 
पन्हाळगड घेण्यासाठी विजापुरहून निघाला होता. संभाजीराजांची माहिती काढण्यासाठी त्याने विजेसारखे 
चपळ आणि खरे बोलणारे हेर चहूकडे पसरविले. 
शिर्क्यांचा भांडणाचा विषय त्यास समजला. संभाजीराजे रायगडाहून खेळण्यास गेले व तेथे 
किल्ल्याचा बंदोबस्त करून ते संगमेश्वरास पोहोचले असल्याचे व कवी कलशाने बांधलेल्या बागा व 
वाडे आहेत त्या ठिकाणी विलासात दंग असल्याची बातमी त्याला समजली." 
औरंगजेबाने आसदखानाला पत्र लिहिले. 
मुकरबखान पन्हाळा घ्यावयास पाठविला आहे, त्यास पत्र लिहा आणि ताबडतोब 
कळवा की, त्यांनी ताबडतोब तेथील जह्ागिरदारावर (संभाजीवर) चाळून जावे. तो 
जहागिरदार (संभाजी) रायरीहून एकटाच खेळण्यास गेला आहे. त्याचे कारण शिर्क्याशी 
भांडण देणे हे आहे. बहुतेककरून खान त्या जमीनदाराला केद करू शकेल आणि 
मुसलमानांची छळणूक करणारा दुराचारी यावर सूड बेईल. ईश्वर आम्हाला क्षमा 
करो. खान काय करणार 2 जे करावयाचे ते ईश्‍वर करतो. ईश्वर फक्त मनुष्याच्या 
पापकृत्यांचे ग्रायश्षित करतो.'* 


संभाजीराजे संगमेश्वरात 

संभाजीराजे खेळण्याहून रायगडाकडे जाताना त्यांनी संगमेश्वरी मुक्काम केला. 

जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६१०, विभव संवछरे माघ वद्य ७ शुक्रवासरी संभाजीराजे व 
कवीकलश रायेगडास जावयास संगमेश्‍वर आले." 

संभाजीराजे वरील नोंदीनुसार व त्यांच्या मागील आठपंधरा दिवसांतील हालचालींवरून ते १ 
फेब्रु. १६८९ रोजी संगमेश्वरात पोहोचले. 


संभाजीराजांचे बरोबर असलेले सैन्यबळ 

पन्हाळगडावरील सरनौबत मालोजी घोरपडे, त्याचा मुलगा संताजी घोरपडे व खंडोबल्लाळ हे 
होते. बरोबर चारशे ते पाचशे भालाईत स्वार होते. (घोरपडे पत्रव्यवहार) 

मालोजी घोरपडे - घोरपडे घराणे अती प्राचीन घराणे. मूळ आडनांव भोसले. अस्सल क्षत्रिय 
घराणे. उदेपूरच्या रजपूत घराण्यातील वंशज असल्याचे मानतात. 

विजापूरच्या बादशहाचे कारकिर्दीत घोरपडीचे कमरेस दोर बांधून किल्ला घेतला, त्यावरून घोरपडे 
आडनाव झाले (आख्यायिका). मुसलमानी अमदानीत उदय झाला. अचाट शोर्य, धाडस आणि 
पराक्रमाचे जोरावर नावारूपास आलेल्या या घराण्यातील मालोजी ऊर्फ हमकोजी यास शिवाजीराजांनी 
पारखले आणि पन्हाळगडचा सरनोबत म्हणून नेमले. स्वामिनिष्ठ आणि तलवारबहाद्दर म्हणून तो 
प्रसिद्धीस आला. संभाजीराजे पन्हाळगडावर असताना त्याने त्यांची मर्जी संपादन केली. त्याच्या मुलाने 
संताजीने पुढे राजारामाच्या कारकिर्दीत महापराक्रम केले. त्याची संताजी, हिरजी, मालोजी ही मुले होत. 
संताजीस “"मलकतमदार', हिंदुराव, अमीरउल उमराव हे किताब होते.” 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३३५ 


मालोजी घोरपड्यांना घेऊन ४००-५०० सैन्यानिशी संभाजीराजे १ फेब्रुवारी, १६८९ माघ 
वद्य ७, शके १६१० रोजी संगमेश्वराला पोहोचले. 

पाली मठाचे रंगनाथस्वामी हे त्यांचेबरोबर असल्याची नोंद समर्थ संप्रदायाचे कागदपत्रात आहे. 
तथापि शिर्के प्रकरण, त्याचा बंदोबस्त, या धामधुमीत ते महाराजांच्या बरोबर असण्याचे कारण नाही, 
शिवाय संभाजी महाराज संगमेश्‍वरहून रायगडास लगेच जाणार होते. संगमेश्वर हे शाक्तांचे पीठ केंद्र 
होते. रंगनाथस्वामी हे समर्थ संप्रदायातील एक महंत होते. त्यांना संगमेश्वरी जाण्याचे प्रयोजन नसावे. 
त्यामुळे त्यावेळी त्यांची उपस्थिती तेथे संभवत नाही हे नाकारता येत नाही. 


संभाजीराजांचा संगमेश्वरी राहाण्याचा उद्देश 

(१) मलकापुरहून रायगडला जाण्यासाठी खेळणा-मलकापुर-संगमेश्वर-खेड-महाड-रायगड असा 
१७ व्या शतकात वाहतुकीचा मार्ग होता. खेळणा ते संगमेश्वर - ४५ कि. मी. संगमेश्वर ते चिपळूण 
- २५ कि. मी., चिपळूण ते खेड - २५ कि. मी., खेड ते महाड - ५० कि. मी., महाड ते रायगड 
२५ कि. मी. असा सुमारे १९० किलोमीटर, आधी एका घाटाची उतरण आणि पुढे दीर्घ सपाटीचा 
रस्ता होता. 

(२) कराड-सातारा-वाई-रायगड हे अंतर २५० कि.मी.चे शिवाय कराड-शिरवळ-वाई येथे 
मोगली ठाणी होती. 

खेळणा-संगमेश्वर-खेड-महाड-रायगड या मार्गाने जाण्याचे त्यांनी योजले असावे व संगमेश्वर 
येथे मुक्काम केला असावा. 

(३) कवी कलश हा शिर्क्यांचे भांडणामुळे गर्भगळित झाला होता. मराठी साप्राज्य औरंगजेबाने 
चहूंकडून आवळले होते. इतिकतखान रायगडापर्यंत येऊन भिडला होता. आलेल्या संकटांना तोंड देणे 
हा महाचिंतेचा विषय झाला होता. त्याकरिता कवीकलश हे 'कर्मकांडपरायण', शाक्तपंथाचे अनुष्ठानाद्वारे 
सर्व सिद्धी प्राप्त करुन देणारे संभाजीराजांचे जिवश्च कंठश्च-बहिश्वर प्राण बरोबर असल्यामुळे आलेल्या 
संकटातून विमोचन करण्यासाठी अनुष्ठाने करून इष्टदेवतेला प्रसन्न करून घेण्याचा विचार ठरला 
असावा. माणसाचे जेव्हा सर्व मार्ग खुंटतात त्या वेळी तो परमेश्वराचा धावा करतो. संभाजीराजे श्रद्धाळू 
अंत:करणाचे होते. याचकरिता संकटविमोचनार्थ संगमेश्वरसारख्या एकान्तस्थळी अनुष्ठान करण्याचा 
विचार ठरला आणि महाराज व कवी कलश यांनी संगमेश्वरी मुक्काम केला. भावनिक दृष्टीने यात गैर 
काही नाही. तथापि राजाला अखंड सावधानता बाळगावी लागते. संगमेश्वर हे ठिकाण डोंगरदऱ्यांनी 
वेढलेले व निबिड अरण्यात वसलेले असले तरी त्या ठिकाणी किल्ला नव्हता. गावास तटबंदी नव्हती. 
भक्‍कम आणि मजबूत लष्करी बंदोबस्त नव्हता. संगमेश्वरात उतरण्यासाठी असलेल्या कोणत्याही 
घाटात सैन्याचे नियोजन नव्हते. फक्त राहाण्याची सोय होती. कवी कलशाचे वाडे व बागा होत्या. 
सरदेसाई यांचा वाडा होता. 

(४) इ.स. १६८८ मध्ये संभाजीने रायगडावर राहाणे सोडून दिले आणि तो पन्हाळा आणि 
विशाळगड यांचे दरम्यान राहू लागला. कुलाबा गॅझेटियर पृष्ठ ३७४ वर अशी नोंद आहे. 

औरंगजेबाने त्यांच्याभोवती सतत युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करून ठेवली. त्यांना रायगडावर 
राहाणे अशक्य करून सोडले. कवी कलश, दिवाण व संभाजी हे संगमवाडीस बागा होत्या तेथे 


३३६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकवे 


जाऊन राहिले.' 
विशाळगडाहून रायगडावर यायचे म्हणजे त्यास अंबाघाटातून यावयास पाहिजे होते. त्यामुठे 


त्यांनी संगमेश्वर येथे मुक्काम केला. 
४) संभाजीराजांच्या मन:स्थितीबाबतचा एक उल्लेख - 
मद्रासकर इंग्रज आपल्या राजाला १८ जुले, १६८८ च्या पत्रातून लिहितात.'* 

'गजाचे (संधाजी) गदतनिसांचा काटा काढल्यामुळे व त्यांचा समूळ नाश झाल्यामुळे 
आता खास आपल्यावर होणाऱ्या स्वारीला आपणास कसे तोंड देता येईल या चिंतेने 
अगदी व्यप्न झाला होता. पोगलाच्या छावणीतून... भ्रवानीदास नावाचा एक नागर 
ब्राह्मण येथे आला आहे. तो सांगतो की, ऑरंगजेब तर संभाजीला जिवंत पकडण्याची 
भाषा बोलत आहे. 

औरंगजेब आता गोवळकोंड्याची आणि विजापुरची शिकार करून त्या दोन सावजांना आपल्या 


हातात घेऊन आता मोठ्या सावजाच्या शिकारीच्या प्रयत्नास लागला. 
संगमेश्वराच्या वाटा महाकठीण होत्या. त्यांचा अभ्यास औरंगजेबाने व शूर सेनानी शेखनिजाम 


याने शिर्क्यांचेकडून केला असावा. औरंगजेबाने नागोजी माने यास मुकर्रबखानाच्या सैन्यात जाण्याचा 


आदेश दिला होता." 
औरंगजेबास शेखनिजामसारखा कुशल सेनापती मिळाला होता आणि संभाजीराजांचा 


सल्लागार होता कवी कलश-अदूरदर्शी, कोत्या मनाचा, बुवाबाज माणूस! 
'संगमेश्वर' 
हल्लीच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर हे संगमेश्वर तालुक्‍याचे ठिकाण रत्नागिरीपासून ३५ 
किलोमीटर अंतरावर आहे. अजूनसुद्धा दाट वनराईने हे ठिकाण वेढले असल्याचे अलकनंदा व वरुणा 
या नद्यांचा संगम आणि त्यांचे काठावरील प्रसिद्ध कर्णेश्वर मंदिर माहित करून देतात. 
संगमेश्वर हे संभाजीराजांचे गुरु केशवपंडितांचे गांव. शिवाय संगमेश्वरापासून १३-१४ (सु. 
२१-२३ कि.मी.वरील) मेलांवरील शृंगारपूर हे संभाजीराजांच्या सासुरवाडीचे ठिकाण. कवींद्र परमानंदांनी 
शृंगारपूरच्या परिसराचे वर्णन केले आहे. 'संगमेश्वर' हे त्याच भागातील ठिकाण - (मराठी अनुवाद)'* 
वर्णन - शुंगारपूरचा खडकाळ वनविभाग 
उंचखोल धोडे गर्दी । शेकडोची जिच्यावर । 
अपार वृक्षफाद्यांनी । व्यापणारी नभांगण //६१/॥/ 
मोठाल्या सापांच्या जीत/ नैक जाती चकाकती । 
वृक्ष- ढोलीत बसली । पुके पृत्कारवुक्त जी //६ ?// 
कडेस नाचती मोर । उत्यांनी जी मनोरम, 
कोठ्यांतून रायुयैना । तास पक्षी विसावत //६३// 
गडतटां वेढूनी जी । मेथवृंदांसमे दिसे; 
वानरे उड्या घेतांना । हालती पालवी जिथे /॥/६४// 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३३७ 


पुर्थै॑ रानडुकरे । करीती नित जीगथे, 
लांडगे गवे गजसे । थावती पळती जिथे 1/६५॥/ 
वेळूच्या दाट बेटात । मोठाले वाघ झोपले । 
कोल्ह्यांनी वारळे कैक । ठेविली उकरून जी ॥।।६६॥/ 
भयानक उंच उंच । कुटींनी दाटली घन 
शृंगारपुर-झाडीच । हल्ले चढविण्यास्तव 1/६७॥/ 
याच ठिकाणी शिवाजीराजांनी त्यांना इ.स. १६७८ मध्ये रायगडाहून पाठविले होते. येथेच ते 
शाक्तपंथाचे अनुयायी व साधक झाले. शिवयोगी, गणेशभट जांभेकर आणि केशवपंडित यांनी त्यांना 
कलशाभिषेक केला होता. येथून त्यांनी दिलेरशी संधान साधले आणि येथूनच ते शिवाजीराजांच्या 
आज्ञेने सज्जनगडावर समर्थांकडे गेले आणि तेथून दिलेरकडे गेले. याच ठिकाणी त्यांना येसूबाईचे पोटी 
'भवानीबाई" ही कन्या झाली. 
संगमेश्वर हे त्यावेळी अत्यंत निबिड अरण्यात वसलेले ठिकाण होते. चोहोकडून दऱ्या, डोंगर 
आणि नाले होते. त्याच्या आश्रयाने फिरणाऱ्या हिंस्र श्वापदांचा स्वैर संचार असलेले अतिशय 
अडचणीचे ठिकाण होते. खाफीखानाने सुद्धा या स्थळाचे वर्णन केले आहे. संगमेश्वर हे दुर्गम स्थळ 
असून उंच डोंगर, खोल दऱ्या, निबिड अरण्ये यांनी व्यापलेले आहे. या ठिकाणी संभाजी राहिला. 
संभाजीराजांचे वास्तव्य संगमेश्वरास नेहमी असे. खेळण्यास कवी कलशाच्या पागा होत्या आणि 
त्याचे वास्तव्य या परिसरात वरचेवर असे. संभाजीराजे आणि संगमेश्वरात शाक्तपंथीय तंत्रसाधनेसाठी 
अत्यंत एकान्त स्थळ म्हणून ते पसंत करीत आणि त्यासाठी कलशाने तेथे वाडा बांधला होता व विविध 
प्रकारे शृंगारला होता. त्याबरोबर फुलाफळांच्या झाडांनी भरलेली बाग तयार केली होती.'' 
अजून त्या वाड्याचे अवशेष आहेत. त्यास 'गढी' म्हणतात. तेथून जवळ रंगोबा नायक 
सरदेसाई यांचा वाडा होता. संभाजीराजे उन्हाळ्यात तेथे उतरत. इतर वेळी ते कवी कलशाच्या वाड्यात 
राहत. (परिशिष्ट पाहावे.) तेथे अनुष्ठाने चालत. 


शेखनिजाम मुकर्रबखानाचा प्रवास 


शेखनिजाम औरंगजेबाच्या आदेशाप्रमाणे पन्हाळ्याचे काम थांबवून अत्यंत सावधपणे संगमेश्वराकडे 
निघाला. शेखनिजामाचे सेनादल - शेखनिजामाला व त्याच्या मुलांना मिळून पंचवीस हजारी व २१ 
हजार स्वारांची मनसब मिळाली होती व तो आपले सैन्य घेऊन पन्हाळ्यास आला होता. त्याचप्रमाणे 
शहाजादा महंमद आज्जम याच्या बरोबर कसलेले सेनानी व ४० हजारांचे सैन्य देण्यात आले होते. 
संगमेश्वराला जाताना त्याने आपल्या बरोबर २००० स्वार व १ हजार पायदळ घेतले.'* चिटणीस 
बखर म्हणते, “बरोबर २००० स्वार व मागे १००० स्वार असे ३००० स्वार सैन्य होते.' मासीरे 
आलमगिरीत ४-५ हजार भालाइतांनी संभाजीच्या सैन्यावर हल्ला केली अशी नोंद आहे.'" खाफीखान 
२/३ हजार सैन्य असल्याचे लिहितो. शेखनिजामाने १००० पायदळ व २००० कसलेले स्वार बरोबर 
घेतले असावेत असे मानण्यास हरकत नाही. 


शेखनिजामाचा संगमेश्वरला जाण्याचा मार्ग - 
शेखनिजाम, कोल्हापुरहून संगमेश्वरास कोणत्या मार्गाने गेला याची निश्‍चिती करता येत नसली 


३३८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


तरी खालील गोष्टीवरून त्याचा जाण्याचा मार्ग ठरविता येईल. 
सातव्या शतकातील दख्खनमधील मार्गाच्या नकाशावरून शेखनिजामाच्या खालील मार्गाचा 
विचार करता येईल. श्री. ग. भा. मेहेंदळे यांनी आपल्या राजा शिवछत्रपती या ग्रंथात १७ व्या 
शतकातील दख्खनमधील वाहतुकींच्या काही मार्गांचा नकाशा, पृष्ठ ४१६ वर दिला आहे. त्यात त्यांनी 
त्यावेळचे प्रचलित रस्ते, नद्या, घाट, उंच-सखल प्रदेश इत्यादी गोष्टी दाखविल्या आहेत. 
शेखनिजामाच्या वाटांचे व प्रवासाचे वर्णन मासीरे आलमगिरी (मराठे आणि औरंगजेब) यात 
केले आहे. 
तो शूर कोल्हापुरहून निघाला. कोल्हापूरहून संगमेश्वर ४५ कोसांवर होते. वाटा अतिशय अवघड 
होत्या. दऱ्याही तशाच होत्या. इतक्या भयंकर आणि संकटपूर्ण वाटा जग फिरलेल्या प्रवाशांना कुठेच 
दिसल्या नसतील. मुकर्रबखानाने प्राणपणाचा निर्धार केला. स्वाभिमानी अशा आपल्या निवडक सेवकांना 
घेऊन तो एल्गार करून तडक कूच करुन आला. संगमेश्वर हे अशा स्थळी आहे को, तेथे जाण्याची 
वाट अत्यंत तापदायक आहे. रस्त्याचे चढ-उतार भलतेच आहेत. शिवाय काटेरी अरण्यांची गर्दी 
असलेले ठिकाण आहे. '* 
मल्हार रामराव चिटणीस आपल्या बखरीत 'ईलाची बेग विशयाळगडाचे घाटे उतरोन हजार 
पाचशेनिशी पुढे आला” असे म्हणतात.'* तर खाफीखान संभाजीराजे विशाळगडास गेले, तेथे त्यांनी 
रसद वगैरेचा बंदोबस्त केला व तेथून ते संगमेश्वरला आले असे लिहितो.'* 
संभाजीराजांचे वास्तव्य संगमेश्वरात अल्प काळ असून ते रायगडाकडे जाणार असल्याची बातमी 
शेखनिजामास मिळाली असल्याने त्याने त्वरित जाऊन आपली कामगिरी पूर्ण करण्याचे दृष्टीने जवळच्या 
पण बिनधोक अशा मार्गाने जाण्याचा विचार केला असावा. 
(१) कोल्हापूर-पन्हाळा-आंबाघाट-संगमेश्वर - अंतर १२५ कि. मी. (काजळी नदी जवळून) 
(२) कोल्हापूर-अणस्कुरा घाट-राजापूर-संगमेश्वर - अंतर १५५ कि. मी. 
(बावनदी, अर्जुना नदी, काजळी नदी, मुचकुंदी नदी) 
(३) कोल्हापूर-कराड-कुंभार्ली घाट-चिपळूण संगमेश्वर - १६५ कि. मी. - 
(कृष्णा नदी व शास्त्री नदी) 
(४) कोल्हापूर-कराड (आडवाटेने) तिवरा घाट-खिंड-संगमेश्वर - १६० कि. मी. (कृष्णा नदी) 
(५) कोल्हापूर ते संगमेश्वर सरळ अंतर - ८५ किलोमीटर. 
सरळ अंतरात अणस्कुरा घाटापर्यंतचा भाग सपाटीचा आहे व त्यानंतर आंबा घाटापर्यंतचा भाग 
६०० मीटरपेक्षा अधिक उंचीचा असून आंबा घाट उतरल्यानंतर संगमेश्वरपर्यंतचा भाग सपाटीचा 
आहे. (मलकापूर-विशाळगड यांचे मधून) 
(६) कोल्हापूर-कराड-पाटण-हेळवाक-मळा घाट-सावर्डे-संगमेश्वर-१३० कि. मी. 
मळा घाटाचे खाली शिर्के यांच्या जहागिरीचा भाग. रातांबे हे गांव शिर्के यांचेच, सावर्डे गावचे 
पश्‍चिमेस कोतळूक व वेळंब येथे शिरक्यांच्या पागा होत्या. (त्या कवी कलशाने जाळेल्या.) शिर्क्यांच्या 
मार्गदर्शनाचा या कामी उपयोग झाला असावा. 
वरील सर्व मार्गांचा विचार केला तर जवळचा व सोईचा मार्ग खालीलप्रमाणे निश्‍चित करता 


येईल - 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनततेजस संभाजीराजा ३३९ 


कोल्हापूर-अणस्कुरा घाट मार्गे-संगमेश्वर अंतर ८० किलोमीटर, या मार्गावरून जाताना मुचकुंदी 
व काजळी या दोन नद्या असल्यामुळे जनावरांची व सैन्याची पाण्याची सोय होणार होती, शिवाय 
अणस्कुरा घाट उतरल्यानंतर ६०० मीटरपेक्षा कमी उंचीचा 'भाग असल्यामुळे चढणीचे श्रम कमी होणार 
होते. शेखनिजाम वरील मार्गाने साधारणपणे २ फेब्रुवारी, १६८९ रोजी निघाला असावा. संभाजीराजे 
१ तारखेस सकाळी संगमेश्वरी दाखल झाले, ही बातमी शेखनिजामाला कोल्हापूरला १ तारखेचे 
रात्रीपर्यंत मिळाली असावी व तो २ तारखेस पहाटे ४ वाजता निघाला असावा. 


शेखनिजामाचा लष्करी डाव - 


(१) वरील सर्व घाटात संभाजीराजांचे सैन्य आहे का ? याची बातमी शेखनिजामाने आपल्या 
कुशल हेरांकरवी घेतली असावी. 

(२) कराडला मोगली ठाणे होते. त्या ठाण्यातून काही सैन्य कोल्हापुरला बोलावले असेल व 
कऱ्हाड कोल्हापूर पन्हाळा इकडे हालचाली वाढविल्याचे नाटक करुन तो अणस्कुरा घाटातून खाली 
उतरला व निर्धोकपणे संगमेश्वरला पोहोचला. (याला युद्धशास्त्रात डेमॉन्स्ट्रेशन किंवा फीट असे 
म्हणतात.) तिन्ही घाटांसाठी कराड हे केंद्र होते. त्यामुळे सैन्याचा मोठा जमाव व रसद यासाठी कराड 
ह्या ठाण्याचा उपयोग होणार होता. 

सारांशाने संभाजीराजे व मुकर्रबखान यांच्या संगमेश्वरास पोहोचल्याच्या नोंदी पुढीलप्रमाणे निश्‍चित 
करता येतील. 

१ फेब्रुवारी, १६६९ (माघ वद्य ७, शके १६१०) संभाजीराजे खेळण्याहून सकाळी संगमेश्वरी 
आले. 

१ फेब्रुवारी, १६८९ (माघ वद्य ७) मुकर्रबखानास रात्री हेरांनी संभाजीराजे संगमे श्वरास आल्याची 
बातमी दिली. 

२ फेब्रुवारी १६८९ (माघ वद्य ८) मुकर्रबखान कोल्हापुरहून पहाटे निघाला आणि अणस्कुरा 
घाटातून कोकणात उतरला. 

३ फेब्रुवारी १६८९ (माघ वद्य ९) मुचकुंदी, काजळी, बाव, शास्त्री या नद्यांचे बाजूने 
आडवाटेने सकाळी संगमेश्वरला पोहोचला. 

जनावरांच्या दाणापाण्याची सोय, सैनिकांच्या पिण्याचे पाण्याची सोय या दृष्टीने नद्यांचा आश्रय 
घेत प्रवास करणे गरजेचे असते. वरील सर्व भाग निबिड जंगलाचा असल्याने प्रवास अत्यंत खडतर 
होता. १७ व्या शतकातील दख्खनमधील रस्ते वरीलप्रमाणे होते. त्या रस्त्यांचा सावधपणे उपयोग 
करून मुकर्रबखान संगमेश्वरात पोहोचला. 

संभाजीराजांचे संगमेश्वरातील वास्तव्य आणि शेखनिजाम मुकर्रबखानाचे संगमेश्वरी आगमन व 
संभाजीराजांची कैद या सर्व बाबींचे आपल्याकडील साधनांत व परकीय साधनांतून सविस्तर माहिती 
मिळते, त्याचा परामर्श. मराठी साधनातील मल्हार रामराव चिटणीस बखर - 

शिर्के आणि कलशाचे भांडणासंबंधी शिर्के यांचा शाहूस (भाच्यास) राज्यावर बसविण्याच्या 
कटाचा उल्लेख करून संभाजीराजांनी शिर्क्याची केलेली वाताहत याची माहिती देतात व संभाजीराजांचे 
संगमेथषरी आगमन, शेखनिजाम (इलाची बेग) यांचेकडून संभाजीराजांची कैद वगेरेंची माहिती देतात. 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


डल... भाय नानाला तोवरी मणजे ० 


शोख निजाम मुकर्रबखान 


(मुघल दरबार) 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३४१ 


संभाजीराजांना कब्जीने वश करून बेहोष केले आहे व ते बेखबरदार आहेत असे लिहितात, '* 

जेधे शकावलीत यासंदर्भात सविस्तर नोंद नाही, फक्त संभाजीराजे व कवी कलश रायगडास 
जावयास संगमेश्‍्वरास आले असता शेखनिजाम दौड करून उभयतांस जिवंत पकडून नेले अशी नोंद 
आढळते.'"* 

खाफीखानाने या बाबतीत सविस्तर हकीकत लिहिली आहे. संभाजीराजांच्या हेरांनी त्यांना मोगल 
लष्कर आल्याचे सांगितले असता त्या गोष्टींवर त्यांनी विश्‍वास ठेवला नाही व त्यांच्या जिभा उपटून 
टाकण्याची आज्ञा दिली.'' तसेच मासिरे आलमगिरीमध्येपण संभाजीराजांनी हेरांवर विश्‍वास ठेवला 
नाही. “बेखबरांनो, तुम्हाला वेड लागले आहे, मोगलांची फॉज येथे येणे शक्‍य आहे काय?” असे 
म्हणून आपल्या हेरांना ठार मारले. अशी नोंद आहे." 

इतर साधनांत हेरांनी संभाजीराजांना बातमी दिल्याची नोंद आढळत नाही. संभाजीराजांचे हेर 
खेळणा, संगमेश्वर मागात असण्याचा संभव आहे. त्यामुळे हेरांकडून त्यांना बातमी मिळाली असावी 
परंतु संगमेश्‍वरसारख्या निविड अरण्याने वेढलेल्या ठिकाणी मोगली सैन्य येऊ शकेल असे त्यांना 
वाटले नाही. 

हेरांच्या बातमीवर विश्‍वास न ठेवणे व त्यांनाच उलट शिक्षा करणे हे कितपत सूज्नपणाचे आहे? 
याचा अर्थ संभाजीराजे नशेत होते. त्या अतिरिक्त नशेच्या अवस्थेत त्यांनी जासुदांवर विश्‍वास ठेवला 
नाही व त्यांना शिक्षा दिल्या आणि अशा गाफील अवस्थेत पुढील अनर्थ ओढविण्यास अनुकूल 
वातावरण निर्माण झाले. 

मात्र भीमसेन सक्सेना म्हणतो, “..... रायगडला जाण्याचे संभाजीराजे यांनी ठरविले होते. 
त्यासाठी त्यांनी आपले कुटुंबीय आणि सैन्य पुढे रवाना केले. संभाजी स्वत: कवी कलश ब्राह्मण यांची 
वाट पाहात बसला. संभाजी त्याला आपला गुरु समजत असे. कवी कलश पूजा व अनुष्ठान करण्यात 
गुंतला होता.”*' भीमसेन सक्‍्सेनाच्या या नोंदीत तथ्य वाटते. कवी कलश आणि संभाजीराजे शाक्तपंथीय 
अनुष्ठाने करीत असावेत. या अनुष्ठानात पंचकारांचे सेवन आवश्यक असते. त्यास कुलाचार म्हणतात. 

कुलाचार विना देवी शाक्तिमंत्रो न सिद्रिद:। तस्मात्‌ कुलाचारत: साधयेत्‌ शक्‍्तिसाधनगू॥ 

यानुसार पंचाकारातील मद्यपान व इतर वामकृत्ये करावी लागतात त्याशिवाय शक्तिसाधना होत 
नाही म्हणून संभाजीराजांनी भीमसेन सक्‍सेनाच्या म्हणण्यानुसार अनुष्ठान केले असावे, असे म्हणण्यास 
हरकत नाही. 

बुसातीनुस्सलातीन मधील नोंद अशी आहे को, संभाजीराजांनी खेळण्याच्या किल्ल्याचा बंदोबस्त 
केला व त्यांचा दिवाण कवी कलश याने हवेली व व बाग बांधली होती. तेथे राहून तो सुखात व 
संतोषात निमग्र झाला. चिटणीस आपल्या बखरीतून कवी कलश प्रयोग व अनुष्ठाने करण्यात मग्न 
असल्याचे लिहितात." शिर्क्यांचा बंदोबस्त करून विशाळगडाची व्यवस्था लावून ते संगमेश्वरला 
आले होते. मद्रासकरांच्या १ जून, १६८४ च्या पत्राप्रमाणे त्यांची मन:स्थिती चांगली नव्हती. त्यामुळे 
त्यांनी नशापान केले असावे. 

वरील सर्व नोंदीचा परामर्श घेऊन काही गोष्टी निश्‍चित करता येतील. 
(१) संभाजीराजे संगमेश्‍वराहून रायगडावर जाणार होते. 


३४२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


(२) संगमेश्वर येथे कवी कलशाच्या वाडा व बागा होत्या. अजून गढी म्हणून त्या वाड्याचे अवशेष 
आहेत. मुकर्रबखानाने ३ फेब्रुवारी रोजी संगमेश्वरात प्रवेश केला. त्यावेळी त्याने संपूर्ण गावास 
वेढा घातला असावा. कसबा संगमेश्वर येथे सरदेसाई यांचा वाडा होता व त्याच्यापासून २००- 
२५० फुटांवर कवी कलशाचा वाडा व बागा होत्या. (सध्या त्या भागास गढी म्हणतात.) 
संभाजीराजे त्या वाड्यातच होते. ते त्या वेळी सरदेसाई यांच्या वाड्यात नव्हते. सरदेसाई यांच्या 
वाड्यात ते उन्हाळ्यात मुक्काम करीत. त्यासंबंधीचे सरदेसाईच्या कागदपत्रातील उल्लेख - 
,..आमचा वाडा वतनी श्रीमंत केलासवासी संग्राजी महाराज किल्ले रायगडाहून मोगलांचे 
अडचणाींयुळे कब्जीचे बुद्धीने जरोर निघोन संगमेक्षरी आले. ते उन्हाळा जमात वाड्यानर्जीक 
होते. पर्जन्यकाल आला चहूकडे धामधूम ऐसी संधी पाडिल्ी त्यात आमचा वाडा मोठा पाहून 
आमच्या वडिलांजवळ जागा मागून वाड्यात येऊन अडीच (महिने) पर्यंत राहिले." 

संगमेश्वर हे ठिकाण अत्यंत दुर्गम असे असले तरी त्या ठिकाणी राजांनी नियोजनबद्ध संरक्षण- 


व्यवस्था ठेवली नव्हती. 
संभाजीराजे बेसावध होते. त्यांच्याजवळ फारसे सैन्य नव्हते. कवी कलश व संभाजीराजे संकट- 


विमोचनार्थ अनुष्ठाने करीत होते. 


मुकर्रबखानाचे नियोजन 
(१) मुकरबखानाने जिहाद पुकारून जिवाची बाजी लावून अत्यंत धाडसी पाऊल टाकले होते. 


मराठ्यांचा दुर्गम प्रदेश, मराठ्यांची गनिमी काव्याची युद्धपद्धती या गोष्टी त्यास माहीत होत्या. 
रामघाटात शहाआलमची झालेली फजिती त्यास समजली होती. तरीसुद्धा त्याने प्राणपणाचा 


निर्धार करून ही मोहीम स्वीकारली. 
(२) मुकर्रबखानाचे नियोजन काटेकोर होते. तो कसलेला सेनापती होता. संभाजीराजांच्या बेसावधपणाचा 


फायदा घेण्याचे त्याने साधले. 
(३) मुकररबखानाचे हेरखाते अतिशय कार्यक्षम होते. त्यामुळे त्याला संभाजीराजांकडील प्रत्येक 
हालचालीची बातमी त्याचे खुपनविसांनी दिली. शिर्के यांचे व संभाजीराजे आणि कवी कलश 


मावळंगकर सरदेसाई यांचे मूलपुरुष नृसिंहभट, सत्यवादी यांचे दुसरे नातू कोल्हापुरचे शिलाहार घराण्यातील विजयांक 
या पराक्रमी राजाने चालुक्य राजांच्या कोकणातील राजधानीचा गाव संगमेश्वर हा अष्टाधिकारासह इनाम देऊन दानाचे 


उदक त्यांच्या हातावर घातले, (इ.स. ११८५). (सरदेसाई घराण्याचा इतिहास) 
*“,....पुढे शेखनिजाम सुभा मोगलांकडून येऊन त्याने हस्तगत करून नेले ते समई वाडा आमचा जाळिला व गावातील 


(३) 


(४) 


देवळे फोडली व देव बाटविले या प्र ॥ महार्णव जाहले. मोगलाने प्रांत काबीज केला. कसब्यात गढी बांधली. प्रांतास 
कौल दिला. तेव्हा आमचे वडील रंगोबा नायक यांनी वाडा बांधोन वस्ती केली... ' 

पेशवाईत नानासाहेब पेशवे सरदेसाई यांचे वाड्याची चौकशी करण्यासाठी गेले होते. त्या संबंधीच्या मेणवली दप्तरातील 
एका कागदात संभाजी महाराज यांचे वाड्याचे चौथऱ्यावर सरदेसाई यांनी वाडा बांधला व कबी कलशाचे वाड्याच्या 
चौथऱ्याचे चिरे नेले. असा उल्लेख आहे. त्यामुळे सरदेसाई यांचा वाडा म्हणजेच संभाजी महाराज व कवी कलशाचा 
वाडा व बागा यांचा जागा असावी काय याची शका येते. (परिशिष्ट पाहावे). 

संगमेश्वर येथे संभाजीचा वाडा होता. त्यावरील चौथऱ्यावर सदाशिव दादाजी मावळंगकर यांनी हट्टाने बांधलेले घर 
मोडून ती जागा चौथऱ्याजवळ असलेल्या महाराजांचे बागेसुद्धा सवाई माधवराव यांनी सरकारात ठेवल्याचा दाखला 


आहे. (सवाई माधवराव पेशवे यांची रोजनिशी, भाग १, पृ. ४१, ४२) 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस सं'माजीराजा ३४३ 


यांचे भांडणाचा फायदा, त्याने शिर्के यांच्याकडून संगमेश्वरच्या प्रदेशातील भौगोलिक परिस्थितीची 
माहिती करून घेण्याद्वारे घेतला व त्या भागातील वाटांची पूर्ण माहिती त्यास मिळाली, तसेच 
त्याच्याकडे नागोजी माने या सरदारांस बादशहाने पाठविले होते. 

(४) मद्रास येथील वखारीतील नोंद अशी आहे की - दक्षिणेकडील ताजी बातमी अशी आहे की, 
संभाजीस त्याच्याच लोकांच्या फितुरीमुळे पकडले. '* (२७ मार्च, १६८९) याचा अर्थ शिर्के 
मंडळींच्या फितुरीचा उपयोग शेखनिजाम याचे कामास आला. 


छत्रपती संभाजीराजांची केद 


शेखनिजाम मुकर्रबखान संगमेश्वरात पोहोचला. तो बहुतेक सकाळी १०-११ वाजता पोहोचला 
असावा. त्याने गावास वेढा घातला किंवा गावाची चारी दिशांनी नाकेबंदी केली असावी असे वाटत 
नाही. कारण त्याला अत्यंत तडफेने व त्वरित मुख्य काम करावयाचे होते. त्याने गावात आल्याबरोबर 
संभाजीराजांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणाचा शोध आपले हेरांमार्फत घेतला असावा. त्यात शिर्के मंडळीसुद्धा 
असावीत. पण संगमेश्वराच्या वाटा आणि संगमेश्वर गावातील सर्व माहिती ही नुसती वर्णन करून 
समजण्यासारखी नव्हती. त्यासाठी माहीतगार माणसे बरोबर असणे गरजेचे होते. त्यामुळे शिर्के हे 
बरोबर असतील असे म्हणण्यास हरकत नाही. संभाजीराजांच्या हेरांनी त्यांना बातमी दिली असल्याच्या 
नोंदीपण बहुतेक जण करतात. 

त्या शूर मुकर्रबखानाने मार्गातील कष्ट आणि श्रम झेलण्यात कमालीची सहनशक्ती दाखविली. 
तो विजेच्या आणि वाऱ्याच्या वेगाने संभाजीराजांवर एकाएकी चालून आला. एक बाण कवी कलशाला 
लागला आणि थोड्या मारमारीनंतर संभाजीराजे युद्धांतन पळाले व ते कवी कलशाच्या हवेलीत लपून 
बसले. बातमीदारांनी चौकशी करून मुकर्रबखानाला कळविले की, ते हवेलीत लपलेले आहेत. मारामारीत 
जे पळून चालले होते त्यांचा मुकर्रबखानाने पाठलाग केला नाही. त्याने हवेलीला वेढा घातला. 


“कैफियत शहाजी महाराज भोसले यांची' याच्यातील शके १६३४ इ.स १७१२ मधील मजकुरात संभाजीराजांचे 
कैदेसंबंधी व त्या वेळी संगमेश्वर येथे झालेल्या लढाईची माहिती दिली आहे ती अशी - 

*,,, नंतर औरंगजेब छ. १६ माहे मजकुरीं कोरेगांवहून निघून बिदरी येर्थे राहिले. तेथें दोन महिने राहून तेथून कूच 
करून छ १८ शाबान रोजीं करून गलगल्यास जाऊन राहिले आणि तेर्थे शेखनिजाम यास किताब मुकरबखान देऊन 
पन्हाळा घेण्यास रवाना केलें. संभाजी महाराज रायगडाहून कबगुलशन (कलश) दिवाणासह निघून संगमवाडा व बाग 
होता तेथें जाऊन राहिले आणि तेर्थे शेखनिजाम वा मुकरब खान ५-६ हजार स्वार घेऊन गेले. हें वृत्त महाराजांस कळून 
सहा-सात हजार स्वारांनिशी येऊन लढाई केली. उभयतांकडील लोक जाया जखमी जहाले. मुकर्रबखान याजकडील 
अमीन खानकरी व पहिदखान काश्मिरी व गंगाराम व अप्पाजीपंत हे मोठे मानकरी पडले. महाराजांकडील कृष्णाजी 
घोरपडे व दौलतराव शिंदे व शेखमिरा वगैरे मानकरी पडले. कबगुलशन यास जखम लागली. ते वाड्यात छपून होते. ते 
धरून छ ५ जमाल दिलावल रोजी कुटुंबसुद्धा बहादरगडीं कैर्देत ठेविले. नंतर संभाजीराजे यास छ २० माहे मजकुरी कैद 
केलें. नंतर त्यास घेऊन औरंगजेब याजकडे नेर्ले. त्यावर छ २९ माहे मजकुरी नील फिरवून मारिले. शेखनिजाम यासी 
जिवादारभ्यश्रम संभाजीराजे यांचे पुत्र शिवाजी व त्यांची मातुश्री व द्रव्य फार सापडले. यतिकादखान यास किताब जुलफुकार 
खान दिला. संभाजीराजे व त्यांच्या मातुश्रींस जुलुपुकार खान पाहाण्यास गेले. नंतर पादशहानीं एकंदर डेऱ्यांत येऊन 
तेथील देखरेख असदखानास पाहाण्यास हुकूम जाहला आणि त्या वेळी शाहुराजे यांचें वय १० वर्षाचें होतें. त्यास किताब 
राजगी व चौघडा व मनसब हप्तहजारी देऊन बहुत तरतुदीनें खर्च वगैरे बंदोबस्त ठेविला. 


३४४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


मुकर्रबखानाचा मुलगा इखलासखान हा आपल्या सर्व सहकाऱ्यांच्यासह जिन्याच्या वाटेने आत गेला, 
संभाजीराजांचे केस धरून त्यांना ओढीत त्याने मुकर्रबखानाच्या स्वारीच्या हत्तीच्या पायापाशी आणले, 
संभाजीबरोबर त्याची पंचवीस माणसे आपल्या बायका-पोरांसह कैद झाली. * 
मल्हार रामराव चिटणिसांनी म्हटले आहे की, मुकर्रबखान संगमेश्‍वरात आला, त्यावेळी महाराज 
बेहोष होते. तजवीज-तयारी काही एक नव्हती. सर्व लोक रायगडाकडे पळाले. येसूबाई व शिवाजीराजे 
(शाहू) रायगडावर होते. लोकांनी संभाजीराजास सांगितले, “अद्यापि सावध राहावे. आपणांस पाठीशी 
बांधून पन्हाळ्यास नेतो.' त्यांनी ते ऐकले नाही. जवळ शे-पास माणसे फक्त राहिली. महाराज 
दरवाज्यात आले तोच इलाचीबेग (मुकर्रबखान) याने पुढे होऊन महाराजांना व कबजीबाबास कैद केले 
व कोणी हत्यार चालविले त्यांना ठार मारले. “ 
खाफोखानाने संभाजीराजांनी स्वारीची किंवा मोर्चेबांधणीची मुळीच तयारी केली नव्हती असे 
म्हटले आहे. मुकर्रबखान, त्याचा मुलगा आणि पुतणे, दहा-बारा आप्त, दोन-तीनशे स्वार विजेप्रमाणे 
नंग्या तलवारी घेऊन संभाजीराजे व त्यांच्या साथीदारांवर तुटून पडले. संभाजीराजे गांगरून गेले होते. 
ते गफलतीच्या धुंदीत होते. त्यांच्या बरोबरची जी फौज होती ती बहुतेक पळून गेली. कवी कलश आणि 
काही नामांकित मराठे सरदार लढण्यासाठी चालून आले. कवी कलशाच्या हाताला बाण लागला. 
त्यामुळे त्याचा उजवा हात निकामी झाला. तो घोड्यावरून खाली आला व ओरडून म्हणाला, 'मी मागे 
राहिलो.' संभाजीराजे पळून जाण्याच्या विचारात होते. पण ते थांबले. कवी कलश कैद झाला. 
संभाजीराजे एका देवळात लपून बसले. खाफीखानाने पुढे असे लिहिले आहे की, संभाजीराजांना केस 
ओढीत मुकर्रवखानाच्या पायापाशी आणले आणि परत असेही तो म्हणतो, “संभाजीराजांनी केस काढून 
टाकले होते व अंगाला राख फासली होती व वेश बदलला होता.' त्यांच्या वस्त्राच्या आतील मोत्याच्या 
माळेवरून व घोड्याच्या पायात असलेल्या सोन्याच्या तोड्यावरून त्याने संभाजीराजांना ओळखले. 
मुकर्रवखानाने संभाजीराजांना हत्तीवर घेतले. काहींच्या पायात व गळ्यात बेड्या घातल्या. उरलेल्यांना 
घोड्यावर स्वार केले. 
भीमसेन सक्सेना कवी कलशाचे अनुष्ठानाचा उल्लेख करतो.- 
खानजमान (कोल्हापूरचा फौजदार)च्या हेरांनी बातमी आणली की, “खेळण्याचा किल्ला संभाजीच्या 
ताब्यात आहे. हा किल्ला पन्हाळगडापासून पंधरा कोसांवर कोकणच्या घाटात आहे. या किल्ल्याजवळ 
संभाजी आहे. तो बेखबरी असून मदिरेचे हद्दीपेक्षा जास्त सेवन करीत आहे. यातच तो धुंद असून 
खानजमान (खानजमाननिजाम मुकर्रबखान) त्याच वेळी स्वार होऊन पहाटेच्या वेळी त्याच्यावर चालून 
आला. रायरीवर जाण्याचे संभाजीने ठरविले होते. त्याने त्यासाठी आपले कुटुंबीय आणि अन्य सैन्य 
रवाना केले होते. तो संभाजी स्वत: कवी कलश व्राह्मण यांची वाट पाहात बसला. संभाजी त्याला 
आपला गुरू समजत असे. कवी कलश हा पूजा व अनुष्ठान करण्यात गुंतला होता. संभाजी व कवी 
कलश आकस्मिकपणे शाही फोजेच्या हाती सापडून कैद झाले.'” 
ईश्वरदास नागर - संभाजीराजांना बहादुरखान व इखलासखान याने विशाळगड किल्ल्यातून 
पळून जाताना पकडले असे लिहिले आहे आणि या कामी कवी कलशाने संभाजीविरुद्ध फितुरी केली. 
तो औरंगजेबाचा हेर होता असे तो म्हणतो. 
मातबरखानाचे पत्रात (फेब्रु. १६८९) तो लिहितो, “परमेश्वराच्या अथांग कृपेने मुकर्रबखानाने 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३४५ 


संगमेश्वरला पोहोचून दुष्ट संभाजीला जिवंत पकडले आहे,'* 

जेधे शकावलीतील नोद - विभव संवछरे शके १६१० माघ वद्य ७ शुक्रवासरी स॑ंगाजीराजे व 
कवी कलश रायगडास जावयास संगगेश्‍वरास आले असता शेकनिजाम दौड करून येऊन उभयतांत 
जीवितच धरून नेले. वरकड लोक रायेगडास गेले. 

१) शेखनिजामाने अतिशय सावधानता बाळगून संगमेश्‍वरात प्रवेश केला. संभाजीराजांच्या 
वाड्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी संभाजीराजांच्या सैन्याने त्यास अडविले. मल्होजी घोरपडे सेनापती त्यात 
धारातीर्थी पडला. बहुतेक सैन्य कापले गेले. मुकररबखानाचे सैन्य अधिक होते. कसलेले होते. पूर्ण 
तयारीने आणि ईर्पॅेने आले होते. त्यामुळे ४००-५०० लोक मारण्यास त्यांना अवघड गेले नाही. 

२) संभाजीराजे व कवी कलश यांनी वेश पालटून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असावा. संताजी 
घोरपडे व खंडो बल्लाळ हे पळून गेले. तथापि त्यांचा पाठलाग झालेला दिसत नाही. शकावलीतील 
नोंदीप्रमाणे वरकड लोक पळून गेले ..... त्यात संताजी घोरपडे व धनाजी जाधव हे दोघे होते. या 
दोघांनी पुढे इ.स. १६८९ नंतर पराक्रमाची शर्थ केली. संताजी घोरपडे याने तर इ.स. १६९० ते 
१६९७ या काळात मोगलांच्या बारा सेनापतींना आपल्या तलवारीने पाणी पाजले. मुकर्रबखानाला तर 
त्याने पन्हाळगडावरून पळवून लावले. संगमेश्‍वरातून संभाजीराजांना मागे टाकून संताजी आणि धनाजी 
रायगडाकडे पळाले..... कारण काय असावे समजत नाही. संभाजीराजांचा पाठलाग झालेला असावा. 
त्यातच कवी कलशास बाण लागण्याची शक्‍यता आहे. खाफीखान म्हणतो, कवी कलशाला बाण 
लागला आणि तो ओरडला, 'मी मागे राहिलो” संभाजी पळून जाण्याच्या विचारात होता. 

संगमेश्वरातून संभाजीराजे व कवी कलश यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असावा, परंतु 
कवी कलशामुळे ते थांबले व वाड्यात पळाले आणि लपून बसले. त्यांचा शोध घेण्यात आला व 
केसांना धरून ओढीत शेखनिजामाजवळ आणले. त्यांची बायकामुले त्यांचे जवळ नव्हती. त्यांना 
मुकररबखानाच्या हत्तीजवळ नेले हे खरे नाही कारण प्रवास तातडीचा होता व हत्तीची आवश्यकता 
नव्हती. उत्तम घोडे व उत्तम योद्ध्यांची व चपळ हेरांची गरज होती. त्या दृष्टीने मुकररबखानाने अचूक 
नियोजन केले होते. 

संभाजीराजांना कवी कलशाच्या फितुरीच्या माध्यमातून खेळण्यास (विशाळगड) पकडले, ही 
गोष्ट खरी नाही. तसेच त्यांच्या स्त्री-आसक्तीमुळे विवाह मिरवणुकीत स्त्रीला पळवून नेताना पकडल्याची 
गोष्ट सपशेल खोटी आहे. 

वरील सर्व नोंदीचा विचार केला तर संभाजीराजे संगमेश्वर येथे पकडले गेले. त्यांनी सगळीकडे 
युद्धजन्य परिस्थिती असताना स्वत:च्या संरक्षणाचे दृष्टीने कोणतीही भक्कम संरक्षणयंत्रणा उभी केली 
नव्हती. कवी कलशाकडून त्यांना योग्य सल्ला मिळत नव्हता. त्याच्यावर प्रमाणाबाहेर विश्वास ठेवला 
गेला होता व शेखनिजामाच्या अचूक नियोजनामुळे संभाजीराजे बेसावध अवस्थेत कैद झाले. त्यांनी तेथे 
कोणतेही प्रशासकीय काम केले नाही. 

संभाजी महाराज संगमेश्वरास १ तारखेस आले. १ व २ तारखेस त्यांचा मुक्काम तेथे होता. ३ 
तारखेस ते केद झाले. या दोन दिवसांत काही लोकांच्या वतनाचे निवाडे त्यांनी केल्याच्या नोंदी यादव 
घराण्यातील कागदपत्रातून आढळतात. त्या संबंधीची चिकित्सा - 


३४६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


अर्जोजी व गिरजोजी यादव - 
"यादव घराण्याचे निवाडापत्र' हे पत्र ताराबाईकालीन कागदपत्रे, 'माग १ (आप्पासाहेब पवार) 


यांच्या ग्रंथात पृ. ४५८ वर दिले आहे. या निवाडापत्रातून यादव मंडळींनी आपल्या वतनाची सर्व 
हकीकत लिहिली आहे. 


गिरजोजी यादव यांची वतनपत्रे - या संबंधीची चिकित्सा 


अजोंजी यादव यांच्या वतनाचा न्यायनिवाडा संभाजीराजे यांनी संगमेश्वर मुक्कामी २-३ फेब्रुवारीस 
केला व तशी कागदपत्रे करून दिली. राजमुद्रा होऊन निशाणे, सिके, पत्रे सरकारकुनांकडे निशाणास 
गेली. सरकारकुनाची निशाणे सिके होऊन पत्र सिध करून द्यावी तो तेच दिवशी सेक निजाम गनीमाने 
येऊन छापा घातला. र।॥ संभाजीराजे व कवी कलश ताप्रास हस्तगत झाले. ते समई वतनाची पत्रे गेली. 
तोही प्रसंग तैसाच राहिला. 
ही वतनपत्रे यादव शिवाजीराजांचे वेळेपासून मागत होते. ही वतने आपली असून ती पुरातन 
यादवांची असल्याचे ते लिहितात. तसेच आदिलशाही वणगोजी निंबाळकरांमुळे आपणाकडून गेली. पुढे 
ती आदिलशहाने शहाजीराजांना दिली. पुढे ही वतने त्यांनी शिवाजी महाराजांना मागितली असता 
महाराज म्हणाले, पादशहानी आम्हास वतन दिले असता आपले म्हणावयास संबंध काय ? आता यास 
देणे तरी याचे चाकरीवरी नजर देऊन आम्ही आपले वतन त्यास देतो..... महाराजांनी त्याचे कामगिरीबद्दल 
बक्षीस दिल्याचे तो लिहितो. पुढे त्याच्या वतनाची कागदपत्रे मिळाली नाहीत, म्हणून पुन्हा तो 
रायगडावर जातो. “आम्ही वतनपत्रे करावयास गेलो असता स्वामींनी केलासवास केला, तेव्हा वतनपत्रे 
करावयाची राहून गेली. 
पुढे संभाजीराजांच्या कारकीर्दीत ते पुन्हा या कामी प्रयत्मशील राहिले व संगमेश्वरला कवी 
कलशाच्या (कबजीबाबांचे) मार्फतीने त्यांनी प्रयत्न केल्याचे ते लिहितात. 'संगमेश्‍वरीं सेकनिजाम गनीम 
आला. त्यामुळें त्या वाड्यात सनदा गेल्या... तो ही प्रसंग तैसाच राहिला.' 
राजाराम महाराज रायगडावर सिंहासनारूढ झाले. इतक्यात मोगलांनी रायगडास वेढा घातला. 
त्यावेळी यादव म्हणतात, 'राजाराम महाराज प्रतापगडावर आले. तेथून पन्हाळगडावर गेले. रायगडचा 
मार्ग बंद झाला. रायगडाहून सोने व जवाहीर परम संकटातून आणोन पनाळियास पाविले. तेव्हा 
राजाराम महाराजांनी त्यावेळी वतने देण्याचे कबूल केले. इतक्यात ताप्रांच्या फौजांची रेज जाहली. तेथून 
स्वामी कर्नाटकात चालिले. त्या वेळी ताप्रांनी अडविले. त्या वेळी लक्षाचे जवाहीर घेऊन आम्हांकडे 
सोपविले. राजाराम महाराज जिंजीला गेले. सुखरूप पोहोचले. त्या वेळी यादवांना बक्षीस दिले व 
राजपत्रे दिली व महालाकडील सरहवाला सांगितला. त्यानंतर आम्ही निघोन सेवा करीत असता सो. 
सोयराबाईंचा जन्म जाहला. ते वृत्त आम्ही महाराजांस सांगितले. त्या वेळी ते बहोत संतोषी जाले. 
तेव्हाही ते वतन तुम्हास दिले म्हणोन आज्ञा केली. त्यावेळी यादवांनी २ हजार रुपये शेरणी भरली व 
त्यावेळी त्यांना वतनपत्रे मिळाली. पण मसूरच्या महादजी जगदाळे पाटील याने त्यास अडचण 
आणली. त्यानंतर झुलफिकारखानाने जिंजीस वेढा घातला. त्या वेळी आपण युक्तिवान म्हणून आपणास 
झुलफिकारखानाचे सेवेत पाठविले. तेथे राजकारण प्रसंग रक्षून राजा कर्ण समागती अक्षतमारिष्ट 
राजश्रीसंनिध आणले. त्या वेळी बक्षीस ५० हजार मिळाले. तेव्हा वतनाच्याविषयी विनंती केली. पण 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३४७ 


इतकियात ताप्राने जंजीस लगट केला, तांत्राने जिंजी हस्तगत केली, आम्ही परम साहस करून स्वामीस 

व सोयराबाईस व उभयतां मातोश्री आईसाहेबांस बहुत युक्तीने काहाडून बेंगळूरास आणले. कैलासवासी 

स्वामींनी कृपाळू होऊन मागाल ते देतो म्हणाले. पत्रे करून द्यावी ते सवेच स्वामी स्वार होऊन देशास 

चालिले. 

पुढे यादव मंडळींना २८ नोव्हेंबर, १७०३ ला ही वतनपत्रे दुसरे शिवाजीराजे (महाराणी 
ताराबाईसो यांचे पुत्र) यांनी दिली. त्यात या सर्व हकीगती लिहिल्या आहेत. तसेच ५ ऑक्टोबर, 
१७१६ च्या त्यांच्या विभाजनपत्रातही या सर्व हकीकती लिहिल्या आहेत. 

सारांश - 

(१) यादवांना वतनपत्रे मिळण्याची वेळ येते तोच काहीतरी अरिष्ट प्रसंग ओढवतो आणि ती करावयाची 
राहातात. 

(२) यादव हे आपण अनेक जोखमीच्या कामगिऱ्या केल्याचे सांगतात., पावनगड-प्रतापगडचे बांधकाम, 
पाचाडला राजमंदिर इ. 

(३) संभाजीराजांच्या पत्नी दुर्गाबाईना सोडविण्याचा प्रयत्न, 

(४) रायगडचा खजिना जिंजीस पोहोचविणे. 

(५) झुल्फिकारखानाकडे युक्तिवान म्हणून वकिली इ. जिंजी येथील कामगिरीबद्दल राजाराम महाराजांनी 
गिरजोजी यादव यांना तारगांव व उंब्रज येथील देशमुखी दिली. (७ जून, १६९८ छ. राजाराम 
महाराजांच्या कारकिर्दीत) ३ ऑगस्ट, १७१२ या आज्ञापत्राद्वारे हिंदुराव घोरपडे यांना संपूर्ण 
राज्याची सरदेशमुखी दिली होती. त्यापैकी ओंध व कराडची देशमुखी यादवांना मिळाली. (दुसरे 
शिवाजीराजे यांचे कारकोर्दीत) 

(२) यादव हे संगमेश्वरला जातात. तेथे वतनपत्रे करून घेतात आणि शेखनिजामचे धामधुमीत 
ती नष्ट होतात. ते तेथेच होते की पळून गेले? शेखनिजामाशी सामना करण्यास का थांबले नाहीत? ही 
एक मोठी कामगिरी त्यांचे हातून घडली असती ! 

संभाजीराजांनी अशा तऱ्हेचे न्यायनिवाडे, वतनपत्रे वगैरे संगमेश्वरी केल्याचे संभवत नाही. 
त्यांच्याबरोबर कोणी सरकारकून वगैरे असल्याचा उल्लेख नाही. अशा गोष्टींसाठी यादवांना त्यांनी 
रायगडच्या कचेरीत येण्यास सांगितले असते. ते संगमेश्‍वर भागातील नव्हते. त्यामुळे त्यांना तिकडेच 
न्याय देणे गरजेचे होते. ज्या ज्या भागात राजे.किंवा अधिकारी दौऱ्यावर असतील त्या भागातील माणसे 
त्यांना भेटून आपले प्रश्‍न त्यांच्या पुढे मांडतात. अजूनसुद्धा ही पद्धत चालू आहे. 

सारांश, संगमेश्वरी संभाजीराजांनी कोणतेही न्यायनिवाडे केले नाहीत. गिरजोजी यादव याने 
काही तलवार गाजविल्याची वगैरेही नोंद नसल्याचे व ते वतनलोभी असल्याचे जयसिंहराव पवार यांनी 
आपल्या “मराठेशाहीचा मागोवा” या ग्रंथात म्हटले आहे. '' 


यादवांचा वतनाविषयीचा पाठपुरावा किती प्रबळ होता हे ता.का. कागदपत्रे (भाग १) मधील पत्र क्र. १३१ व १३२ 
मधून समजून येईल. पिराजी यादव व पदाजी यादव यांना उदाजी लिहितात ' की वतनाचा मामला शिजला आहे. रुपया 
येक थोरला पाहिजे.....' गिरजोजी यादव यांना लिहितात तर हे समई रु॥॥ १५--* करून पाठविले. यांनी वतनाचे काम 


दुरुस्त होईल. 


३४८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


बादशहास बातमी 

अकलूज येथे औरंगजेबास संभाजीराजे कैद झाल्याची बातमी समजली. शेखनिजामाने आपले 
खंडूजी नावाच्या दूतामार्फत ती कळविली. नीरा-बारामतीवरून जाताना कदाचित ती बातमी बादशहाकडे 
गेली असेल. खाफीखान असे लिहितो की, बादशहा अकलूज येथेच आहे व तेथेच शेखनिजाम कैद्यांना 
घेऊन येत आहे. बादशहाने बातमी ऐकल्याबरोबर आपला मुक्काम अकलूजहून बहादुरगडाकडे हलविला. 
कैद्यांना त्याने बहादुरगडाकडे आणण्याविषयी शेखनिजामाला आज्ञा दिली होती. शहाजादा आज्जमच्या 
पत्रावरून बादशहास ही बातमी समजल्याची नोंद आहे. 


शेखनिजाम मुकर्रबखान परतीच्या वाटेवर 


शेखनिजाम त्याच दिवशी म्हणजे ३ फेब्रुवारी, १६८५९ रोजी दुपारपर्यंत सर्व कार्यभाग आटोपून 
कैद्यांना घोड्यावर घालून पूर्ण बंदोबस्ताने वायुवेगाने निघाला. त्याला परत बहादुरगडाला जावयाचे होते. 
बादशहाची छावणी अकलूजहून बहादुरगडाकडे हलली होती. 

परतीचा मार्ग त्याने बदलला असेल. तो मार्ग अगदी त्या भागातील माहीतगार वाटाड्याकडूनच 
त्याला समजला असेल. संभाजीराजे पकडले गेल्याची बातमी सगळीकडे पसरली असेल. रयतेमध्ये 
घबराट निर्माण झाली असावी. परतीचा मार्ग बदलून शक्‍यतो मोगली ठाणी असतील त्या मार्गाने जाणे 
त्यास सोईचे होते. रस्त्यात मराठ्यांकडून प्रतिकार होणार नाही याची त्याला खात्री नसावी. कारण 
मराठ्यांच्या गनिमी काव्याची व मराठ्यांच्या चिवटपणाची त्याला कल्पना होती. तत्कालीन प्रवासमार्गांपैकी 
त्याचा सोईचा मार्ग खालीलप्रमाणे ठरविता येईल - 

दोन मार्ग संभवतात - 

(१) संगमेश्वरहून कराडला जाण्यासाठी तिवरा घाटातून पलीकडे उतरणे जास्त सोईचे आहे. 
तिवरा घाट संगमेशवरपासून जवळ आहे. शेखनिजामास जास्तीत जास्त लवकर पोहोचणे गरजेचे होते. 
या मार्गे संगमेश्‍वर ते बहादुरगड हे अंतर ३०२ किलोमीटरचे होते. 

संगमेश्वर - तिवरा घाटमार्गे बहादुरगड 

कराड-कृष्णा नदी ओलांडून-मसूर पुसेसावळी (खटाव) अगर - रहिमतपूर-कोरेगांव-दहिवडी 
(माणगंगानदी)-मोगराळे घाटातून-फलटण-नीरा नदी ओलांडून-बारामती-भीमा नदी जवळून दोड- 
चांभारगोंदे-पांडे पेडगांव (बहादुरगड) 

किंवा संगमेश्‍वर अंबाघाटमार्गे बहादुरगड 

इस्लामपूर- बत्तीसशिराळ्याजवळून-वारणा नदीच्या बाजूने कराड व पुढील मार्ग वरीलप्रमाणेच 
अंतर ३३० किलोमीटर. 

तिवरा घाटातून खाली उतरणे सोईचे होते. घाट जवळ होता आणि कऱ्हाडला लवकर पोहोचणे 
शक्‍य होते. दुसऱया मार्गाने इस्लामपूर-मिरज्‌ इकडे मोगली ठाणी होती. कोल्हापूरला मोगली सैन्य होते. 
त्यामुळे तो मार्गसुद्धा असू शकेल. 

मलकापुरला व खेळण्यास बातमी जाण्यापूर्वी अतिशय जलद गतीने मुकर्रबखान परत फिरला. 
मुकर्रबखानाचे नियोजन हे त्याच्या कुशल सेनापतिपदास गौरव प्राप्त करून देणारे ठरले यात शंका 
नाही. दुर्गम ठिकाणी वायुवेगाने प्राणाची पर्वा न करता जाणे आणि एका अभिषिक्त छत्रपतीस जिवंत 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३४९ 


कैद करणे ही गोष्ट सोपी नव्हती ! अफजलखानाला फाडणाऱ्या, शायिस्तेखानाची बोटे तोडून फजिती 
करणाऱ्या, औरंगजेबाला आग्ऱ्याला चकवा देऊन निसटणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तो पुत्र 
होता ! संभाजीराजांच्या बाबतीत मात्र, कर्मणो गहना कमणो गतिः अशी अवस्था झाली ! 


शेखनिजामाच्या प्रवासात मराठ्यांकडून काही प्रतिकार झाला का ? 


या संदर्भात ठोस लेखी पुरावा कोठेच मिळत नाही. काही लोककथा व परंपरागत हकिगतींमधून 
जी माहिती मिळते त्यासंबंधी प्रसिद्ध संशोधक डॉ. जयसिंहराव पवार यांनी आपल्या मराठेशाहीचा 
मागोवा या ग्रंथात नोंद केली आहे. 

(१) जोत्याजी केसरकरांच्या लोककथेतील संभाजीराजांचा व त्याचा झालेला संवाद विचारात 
घेतला तर ही लोककथा विचारात घेण्यासारखी वाटत नाही. संभाजीराजांचे जवळ जाऊन त्यांच्याशी 
संभाषण करण्यास वाव मिळणे ही गोष्ट शक्‍य नव्हती. शेखनिजामाची लष्करी व्यवस्था इतकी ढिली 
असती तर संभाजीराजांची सुटका होऊ शकली असती. ज्योत्याजी केसरकर हा पंजाळ (कोल्हापूर प्रांत) 
येथील पाटील होता. तो संभाजीराजांचा एकनिष्ठ सेवक असून संभाजीराजांच्या नंतर येसूबाईच्याजवळ 
राहून पत्रव्यवहार करीत असे. शाहूचे लग्न करण्यात त्याने पुढाकार घेतला होता. शाहूने सरदेशमुखीचा 
त्याला अधिकार दिला होता. संभाजीराजांशी असलेल्या जवळिकीमुळे सदरची लोककथा निर्माण झाली 
असावी. 

(२) दीक्षित घराण्याची हकीगत - 

ह्या हकीगतींवर विश्वास ठेवता येण्यासारखी असल्याचे (बऱ्याच अंशी) वाटते. वारणा खोऱ्यातून 
मुकर्रबखान परत फिरला असावा आणि तो शिराळे गांवावरून परत जात असता किंवा कऱ्हाडजवळून 
जात असताना राजांना सोडविण्याचा देसाई व दीक्षित घराण्यातील लोकांनी प्रयत्न केला असावा. त्यांना 
इनामदारी मिळाली आहे. आज कागदपत्र उपलब्ध नाहीत. तरीसुद्धा त्यांच्याकडून काहीतरी भरीव 
कामगिरी झाली असावी. डॉ. पवार यांनी तारीख व तिथीची चिकित्सा केली आहे. ती अगदी योग्य 
वाटते." 

(१) शेखनिजामाने संभाजीराजांना ३ तारखेस कैद केले व तो तिवरा घाट किंवा आंबा घाट चढून ४ 
तारखेस रात्रीपर्यंत कराडजवळ किंवा इस्लामपुरनजीक ४-५ तारखेस आला. त्याच वेळी संभाजीराजांना 
सोडविण्यासाठी शेखनिजामच्या सैन्यावर दीक्षित व देसाई यांनी हल्ला केला असावा. 

(२) देसाई व दीक्षित घराणी आजही तेथे आहेत. दीक्षित घराण्यातील वंशज स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग 
घेतलेले स्वातंत्र्यसेनानी आहेत. त्यांना आपल्या पूर्वजांच्या धाडसाचा, शौर्याचा वारसा मिळालेला 
असावा. 

(३) भवानीमंदिर, तालीमखाना, समर्थांचा मठ ह्या गोष्टी, ही शक्तिपीठे शिराळे गावात आहेत, ही त्या 
गांच्या शोर्यगुणांची प्रतीकेच होत. त्यामुळे त्या हकिगतीची सत्यता मानण्यास हरकत नाही. 
तरीसुद्धा मराठ्यांनी प्रयत्न केला असता आणि मोगलांनी तो मोडून काढला असता तर त्याची 
नोंद त्यांचेकडील साधनांतून झाली असती. पण तशी नोंद आढळत नाही. 

(३) साकी मुस्तैकखान (मा.अ.) म्हणतो -...विजयी मुकरबखान हा ह्या मुलखातून (बुक्तायुक्तीने) 
बाहेर पडला. आलमगीर बादशहाच्या भाग्याने, त्या काफराच्या सहायकांपैकी आणि पाठीराख्यांपकी 


३५० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


कोणीही त्याच्यासाठी काही धडपड करू शकले नाही..." 

अशा तऱ्हेने वायुवेगाने मुकर्रबखान बहादुरगडाला पोहोचला. तो साधारणपणे १४ तारखेस 
बहादुरगडला पोहोचला असावा. संगमेश्वर ते बहादुरगड हे अंतर तत्कालीन दख्खनमधील वाहतुकींच्या 
मार्गांचा विचार केला असता साधारणपणे ३१० किलोमीटर ते ३२५ किलोमीटर होते. घाटामुळे हे 
अंतर ३६० किलोमीटर होईल. हे अंतर १ फेब्रुवारी, १६८९ ते १४ फेब्रुवारी, १६८९ म्हणजे १३ 
दिवसांत त्याने पार केले. साधारणपणे रोज ३० किलोमीटरची दौड तो करीत असावा. रस्त्यात नद्यांच्या 
जवळून त्याला प्रवास करावा लागला असावा. कृष्णा, वारणा, माण, नीरा, भीमा या नद्यांचा त्याला 
फायदा झाला. (घोड्याच्या आणि माणसांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीच्या दृष्टीने) तसेच मोगली 
ठाण्यांचा उपयोग घोडी बदलणे इ. साठी झाला असावा. 

१५ फेब्रुवारी, १६८५९ शुक्रवार या दिवशी औरंगजेब बादशहा अकलूजहून बहादुरगडाला 
आला." 


बहादुरगड आणि बहादुरखान 

पुणे जिल्ह्यातील दोड गावाजवळील परंतु अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्‍यातील पांडे 
पेडगांव येथे हा स्थलदुर्ग आहे. जवळ जवळ ८०० एकर जागेत वसलेला हा विस्तीर्ण कोट आपल्या 
भव्यतेची आजही आठवण करून देतो. भीमा आणि सरस्वती नद्यांच्या संगमावर असलेला हा भुईकोट 
औरंगजेबाचा दूधभाऊ आणि शूर सेनापती शियाबुद्दीन-वलद कुलीज खाँ ख्वाज, आबिद याने बांधला. 
बहादुरगडावर यादवकालीन शिवमंदिरे आहेत. त्यावरील शिल्पे आजही पाहाण्यास मिळतात. इ.स.१६८५ 
च्या सुमारास बहादुरगडावर मशीद बांधण्यात आली. तिचे बांधकाम २६ मार्च, १६८५मध्ये पुरे झाले. 
मशिदीजवळ विहीर खणली. तिला पाणी लागले नाही. किल्यातून पाट काढून पाणी आणण्यासाठी 
११९४ रु. तेथील किल्लेदार अब्दुलरहिमान याने खर्च केले. बादशहाने किल्ल्याचा नकाशा पाहिला." 
तो १२ व्या वर्षी तुरानहून औरंगजेबाचे सेवेत दाखल झाला व शेवटी ७ हजार स्वारांचा मनसबदार 
झाला. अतिशय गोड स्वभावाचा, सन्मानित, भाग्यवान, कुशल आणि ऐश्वर्यशाली कुशल सल्लागार 
म्हणून तो बादशहाच्या दरबारात होता. त्याचे नाव मीर मलीक हुसेन, त्याचा बाप बुद्धिमान व सदाचारी 
होता. आई शाहजहां महंमद औरंगजेबाला दूध पाजण्याचे सेवेत नेमली होती. त्याचे पालन-पोषण 
बादशहाबरोबर झाले. २७ व्या वर्षी तो दक्षिणेत आला. त्याला 'मुज्जफर जंग - कोकलताश (दूधभाऊ) 
खानजहाँ ' बहादुर असा किताब होता. इ.स. १६७१ मध्ये बादशहाने बहादुरखानास सरसेनापती केले. 
इ.स. १६७२ मध्ये तो दख्खनचा सुभेदार झाला. इ.स. १६७५ मध्ये तो पंचहजारी मनसबदार झाला. 
त्यावेळी त्याने बहादुरगड येथे फार मोठा उत्सव केला. तुरानी सरदारात तो अद्वितीय होता. बादशहाचे 
एकदा कोणीतरी कान भरल्यावर बादशहा त्याला म्हणाला, (शौक है की खाँ फिरोजजंग कहाँसे कहाँ 
पहुंच ग्या; जो काफरोका पक्ष लेता हे आरे राजद्रोह भी होकर दूना कुफ़ हो जाता हो” 

संभाजीराजांना मारण्यासाठी त्याला पाठविले होते. विजापुरच्या प्लेगच्या साथीत त्याचे डोळे गेले 
व तो कमकुवत बनला. तरीसुद्धा त्याच्याकडे सेनापतिपद होते. तुरानी सरदारांत तो अप्रतिम होता.“ 

या बहादुरखानाला शिवाजीराजांनी पेंढीचे गुरू बनविले होते व या बहादुरगड कोटातून बहादुरखानाला 
चकवा देऊन राज्याभिषेकाचा खर्च भरून काढण्यासाठी एक कोटीचा खजिना व दोनशे अरबी घोड्यांची 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३५१ 


लूट केली होती. 'राज्याभिपेक' रोखण्यासाठी औरंगजेबाने या बहादुरखानास पाठविले होते. त्याच वेळी 
बहादुरगडाला मराठ्यांनी आग लावली होती. छत्रपती संभाजीराजांची पत्नी दुर्गाबाई व एक बहीण 
(दिलेरच्या छावणीत मागे राहिलेल्या) या किल्ल्यात अहमदनगरच्या किल्ल्यातून हलवून बहादुरगडात 
ठेवल्या होत्या. 'संभाजीराजांच्या दोन बायका, एक मुलगी आणि तीन दासी या आपल्या ताब्यात 
आहेत,' अशा प्रकारची सही-शिक्क्यानिशी रशीद पोच बहादुरगडचा किल्लेदार अब्दुल रहेमान याने 
पाठविली होती." 

आज त्याच बहादुरगडावर महाराष्ट्राचे दुसरे छत्रपती संभाजीराजे साखळदंडधारी झाले होते. 
*धिंड १ 

बादशहाच्या आज्ञेप्रमाणे इखलासखान व बहादुरखान हे संभाजीराजे, कवी कलश व इतर सर्व 
कैद्यांह बहादुरगड येथे पोहोचले. १५ फेब्रुवारी १६८९ रोजी बादशहा अकलूजहून बहादुरगड येथे 
आला व कैद्यांना आपल्या समोर आणावे अशी त्याने आज्ञा दिली, 'आपल्या डेऱ्यापासून ४ (सु. ६ 
कि.मी.) मैलांच्या अंतरावरून म्हणजेच बहादुरगड किल्ल्यातील बादशहाच्या निवासस्थानापासून ४ 
मैलांच्या (सु. ६ कि.मी.) अंतरावरून त्यांच्या अंगावर इराणमध्ये गुन्हेगारांच्या अंगावर घालतात तसा 
पोशाख व विदुषकासारखी उंच टोकदार लाकडी टोप्या (तख्ताकुलाह) घालाव्यात तसेच त्यांच्याबरोबर 
कैद झालेल्या इतर लोकांनासुद्धा विदूषकी पोशाख घालावा. संभाजीराजांना उंटावर स्वार करून 
आणावे.”* या आज्ञेप्रमाणे संभाजीराजांना आसनरहित अशा उंटावर बसवले व दोराने घट्ट बांधले. 
तख्ताकुलाहला घुंगुर, खुळखुळे व भगवी निशाणे बांधली आणि कर्णे, ढोल, शिंगे या वाद्यांच्या 
गजरात संभाजीराजांची धिंड निघाली. धिंड पाहाण्यासाठी छावणीतील सर्व लोकांची गर्दी झाली. उंटाला 
मध्येच पळविले जाई. उंट भेडखळत असे, त्यावेळी उंटाच्या वाकड्यातिकड्या चालीमुळे घुंगरू आणि 
खुळखुळे यांचा आवाज होई. धिंड चालू असताना लोक त्यांना पीडा देत. लोकांचा आनंद गगनात 
मावत नव्हता. रात्री शबेबरात तर दिवसा ईदचा उत्सव केल्याचा आनंद मोगली छावणीतील लोक 
लुटीत होते. मुकर्रबखान यायच्या आधी संभाजीराजांच्या कैदेची बातमी छावणीभर पसरल्यावर लोकांच्या 
आनंदाला पारावार उरला नव्हता. आता तर ते आनंदाने बेहोष होऊन गेले." आता ही मोहीम संपेल 
आणि आपणांस उत्तरेकडे जावयास मिळेल हे वरील आनंदाचे एक कारण असावे. 

बत्तीस मण वजनाच्या सुवर्ण सिंहासनावर विराजमान होणाऱ्या एका अभिषिक्त छत्रपतीला 
आसनरहित अशा उंटावरून विदूषकी पोशाख घालून धिंड काढून मिरविणे हे किती हलक्या आणि 
नीच मनोवृत्तीचे कृत्य आहे ! कैदी आता आपल्या हातून सुटणार नाही याची खात्री असताना हे करणे 
म्हणजे स्वत:ची किंमत कमी करून घेण्यासारखे नाही का? शिवाजीराजे संभाजीराजांसह आग्र्‍्याला 
गेले, त्या वेळी ते थाटाने शहरातून आपल्या लव्याजम्यासह जात असताना, लोक कुतूहलाने मराठ्यांच्या 
राजाची व राजपुत्राची शान पाहात होते. औरंगजेबाला या गोष्टीचा सूड उगवायचा होता का ? 
औरंगजेबाला किमॉश खाली टाकायला लावणारा हा शिवपुत्र संभाजी त्याच्या हातात सापडला. त्याची 
अशी पोरचेष्टा करण्यात धन्यता मानणाऱ्या बादशहाचीच पोरचेष्टा या महाराष्ट्रात झाली. त्याने या 
धिंडीतून आपल्या कोतेपणाचे व संभाजीराजांच्या मोठेपणाचे दर्शन घडवून आणले ! 

साकी मुस्तैदखान ह्या दृश्यास मनोरंजक म्हणतो. तर खाफीखान विजयसूचक, नगाऱ्यांचा सूचक 


२५२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


“धिंड' 
- बहादुरगड 
तू गड बहादुर कसला? । पाहसी धिंड राजाची ! । 
म्लेछांना मिरवीत माथी । तू पाहसी तयांची मस्ती ! 11 ९॥। 


राजा तो महाराजा आहे । ती नजर पाहा तू त्याची । 
ते तेज तप्त नेत्रांचे । तुज परिचित कारे नोहे! 1।२॥॥ 


घालुनी विदूषकी वस्त्रे । ते राजेपण का जाई ? । 
नेत्रांतुनि छत्रपतींच्या । रे महाराष्ट्रधर्म तो पाहे! 118३11 


उष्टाचे आसन दिधले !। मग राजेपण का जाते? । 
गज उष्ट, अश्व हे सारे । ते प्राण भासती त्याते! 1॥1४॥॥। 


वाजवा नगारे नाना । वाद्यांचा गजर करोन । 
होऊ दे मनाची तृप्ती । ना झुके कशी ती मान! 11५॥। 


तो भेकड, भित्रा, भ्याड ! । निर्माता तव बहादुर। 
शिवराये म्हटले त्याते । पेंढीचे अमुचे ढोर ॥1६1॥ 


हा कसा और औरंग। हो तृप्त कलेजा त्याचा । 
त्या भ्याड म्हणू का शूर ? । दिल कैसा कोता त्याचा ! 11७1। 


'बहादुर' म्हणावे त्याला । शूरास शौर्य अर्पूनी । 
वागवी तया सन्माने । तो सत्य शूर सैनानी 11८1। 


(लेखक) 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३५३ 


संदेश सुखदायक वाटला असे म्हणतो. निकोलाय मनुची मात्र बादशहाला 'पीडक बादशहा” असे 
संबोधतो. 

'परपीडेवरी नसावें अंतःकरण', 

असे समर्थ म्हणतात. हे औरंगजेबास कसे कळणार? कारण 'परपीडापटूच' तो ! 

भीमसेन सक्सेना याने धिंडीची माहिती देऊन एक कविता लिहिली. तिचा आशय - कुणाचे 
नशीब काळे असेल तर ते स्वर्गातील पाण्यानेही धुऊन स्वच्छ होणार नाही..." 

त्याला हे माहीत नाही की आमचे धर्मशास्त्र सांगते, 

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 

हे त्याला कोणी सांगावे ? 
अहमदनगर येथील ऐतिहासिक वस्तुसंग्रहालयात धिंडीचे चित्र 

अहमदनगर येथे अपार मेहनत घेऊन प्रख्यात इतिहाससंशोधक श्री. सुरेश जोशी यांनी ऐतिहासिक 
वस्तुसंग्रहालय उभे केले आहे. त्यांना संभाजीराजांच्या धिंडीचे रंगीत चित्र मिळाले. ते त्यांनी जतन 
करून ठेवले आहे. ते चित्र त्यांचेकडून पाहाण्यास मिळाले. त्या चित्राचे वर्णन - 

एका मुसलमान चित्रकाराच्या कुंचल्यातून त्या चित्राची निर्मिती झाली आहे. प्रत्यक्ष धिंड पाहून 
त्याने ते चित्र रेखाटले असावे. 

खोगीर नसलेल्या उंटावर संभाजीराजांना बसविले आहे. हातात आणि पायात खोडा घातला 
आहे. डोक्यावर इराणी पद्धतीची टोपी घातली आहे. (तख्तेकुलाह) छोट्या घंटा आणि घुंगरू आणि 
छोटी 'भगवी निशाणे लावण्यात आली आहेत. एका माणसाने उंटावर संभाजीराजांना घट्ट धरून ठेवले 
आहे, तर दुसरा उंटाला धरून चालला आहे. संभाजीराजांच्या चेहऱ्यावरील तेज:पुंजता जाणवत आहे 
तर डोळ्यावरील तेजस्वी उग्र भाव त्यांचे डोळ्यांतून दिसत आहेत. चित्राचे एका बाजूस “संबा' असे 
उर्दूत लिहिले आहे. 


शहेनशहा औरंगजेब 


औरंगजेब आलमगीर बादशहाच्या मनात आयुष्याच्या शेवटी जिहाद व पुण्यसंपादन (मुरतसम 
जमीरे अकसद) ही एकच गोष्ट पक्की बिंबली होती." औरंगजेबावर नितांत प्रेम करणारा त्याचा 
परमभक्त, त्याचा नातलग आणि अधिकारी मीर मुबारकमुल्ला इरादतखान याने आपल्या आत्मचरित्रात 
वरील गोष्ट लिहिली आहे. औरंगजेबाची दक्षिणेची मोहीम ही केवळ मोमीन विरुद्ध काफर अशी होती. 
त्यामुळे काफरांचा राजा संभाजी, हिंदुपदपादशाही निर्माण करणाऱ्या एका महापुरुषाचा मुलगा छत्रपती 
संभाजी पकडला गेला आणि आता दक्षिणेत मोमिनांची सत्ता सुरू होणार या विचारमुळे औरंगजेबाचे 
चित्त क्षणभर आनंदातिशयाने विचलित झाले. हिंदूंचा परमद्वेष्टा औरंगजेब ऊर्फ आलमगीर यास त्याच्या 
वडिलांनी 'आलमगीर' हे नाव 'आलमगीर' ही अक्षरे लिहिलेली तलवार भेट देऊन ठेवले व त्याचा 
बहुमान केला. आलमगीर म्हणजे जगज्जेता ! जग जिंकण्याचे तर सोडून द्याच पण त्याला संपूर्ण 
हिंदुस्थानही जिंकता आला नाही. साकी मुस्तैदखान, बादशहाचा धर्मनिष्ठ सचिव आणि चरित्रकार, 
म्हणतो, "या धर्मनिष्ठ बादशहाचे सर्व उद्देश एकाच दिशेने असत आणि ती दिशा म्हणजे इस्लामचा 


३५४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


व्यवहार, धर्माचा प्रसार करणे आणि काफरांचे व्यवहार आणि चालीरीती नाहीशा करणे.' तरीसुद्धा 
त्याला हिंदवी स्वराज्य गिळता आले नाही आणि काफरांना मोमीन करण्याचे त्याचे प्रत्येक प्रयत्न 
त्याच्या अंगलट आले. छत्रपती संभाजीराजांना पकडल्यावर त्याला आपण आता या देशात हिंदू सत्तेचे 
निर्दालन केल्याचे समाधान वाटले काय ? 

तैमूरच्या वंशातले हे मोगल राजे, बाबर, हुमायून, अकबर, जहांगीर ऊर्फ सलीम, शहाजहान 
ऊर्फ खुर आणि मुजफर मोहंमद मुईउद्दीन आलमगीर औरंगजेब यांपैकी फक्त अकबराने प्रजेच्या 
पालनकर्त्याची भूमिका सार्थ बजावली. इतरानी ऐष आणि आराम यांपलीकडे काही केले नाही आणि 
औरंगजेबाच्या डोक्यात काफरांचा म्हणजे हिंदूंचा द्वेष आणि इस्लामचा प्रसार हे वेड निर्माण झाले. 
आपल्या अत्यंत सतूचरित्र, प्रामाणिक, धर्मशास्त्रप्रवीणता, उदारता आणि दयाळूपणा या सद्गुणांची 
त्याने माती केली. सत्तामोह, क्रौर्य, परपीडकवृत्ती, विश्वासघात या तमोगुणांमुळे त्याच्या कुशल 
सेनापतित्व, नियमितपणा, साधेपणा, या गुणांची माती झाली. अरसिकत्व व प्रजेबद्दलची बेफिकोर 
वृत्ती या गुणांमुळे त्यास शांति-समाधानाचा अर्थ समजला नाही ! 

२४ ऑक्टोबर, १६१८ रोजी मुमताजमहल या शहाजहानाच्या अत्यंत सुंदर व लाडक्या 
पत्नीच्या पोटी जन्माला आलेला औरंगजेब लहानपणापासून साहसी वृत्तीचा, बुद्धिमान, महत्त्वाकांक्षी या 
गुणांमुळे १६व्या वर्षीच १३ डिसेंबर, १६३४ मध्ये दहा हजारांचा मनसबदार झाला. इ.स. १६३६ 
ते १६४४ पर्यंत तो दख्खनचा सुभेदार होता. इ.स. १६३७ मध्ये त्याचा विवाह शहानवाजखानाची 
(याचा पणजोबा पर्शियन बाददाहा इस्माईल याचा मुलगा) मुलगी दिलरसबानू हिच्याशी झाला. तिची 
मुलगी झेबुत्रिसा हुशार व शिकलेली होती. ती कविता करीत असे. तिने 'मफकी' या नावाने पर्शियन 
भाषेत सुनीते लिहिली आहेत. तिचा पुस्तक-संग्रह मोठा होता. तिला अरबी आणि फार्सी भाषांचे ज्ञान 
होते. शहजादा अकबराशी संधान ठेवल्यामुळे १६८१ पासून ती अखेरपर्यंत सलीमगडच्या तुरुंगात 
होती. दुसरी मुलगी झीनतुत्रिसा उर्फ बादशाही बेगम ही अविवाहित राहिली व ती औरंगजेबाची 
व्यक्तिगत साहायक होती. तिने दिल्लीत मशीद बांधली (कुमारी मशीद). येसूबाई व शाहू यांची निगा 
तिने ठेवली. तिसरी मुलगी झुब्दतुत्रिसा तिचा विवाह सिपिर शखोशी झाला. चौथा मुलगा मोहंमद 
आज्जम व पाचवा मुलगा मोहंमद अकबर. दिलरसबानूची कबर तिचा मुलगा आज्जम याने औरंगाबाद 
येथे बांधली. 'बिबी का मकबरा' म्हणून ती आज आपणात पाहावयास मिळते. 

दुसरी बायको रहमतुत्रिसा उर्फ नवाबबाई, काश्‍मीरमधील रजपूत राजा राजूची कन्या, औरंगाबादचा 
बाईजीपुरा तिच्या नावाने वसला आहे. तिची मुले मोहंमद सुलतान व मोहंमद मुअज्जम (शहाआलम) 
व बहुत्रिसा ही कन्या. मुअज्जम हा पुढे बहादुरशहा म्हणून दिल्लीचा बादशहा झाला. 

तिसरी बायको औरंगाबादी महल. विजापुरात ती प्लेगने वारली. तिची एक मुलगी मेहरुत्रिसा. 

चोथी बायको उदेपुरी ही क्रिस्ती (जॉर्जीयन) होती. (दाराची बायको) तिचा मुलगा कामबक्ष. 
औरंगजेबाच्या “हिराबाई” प्रेम-प्रकरणाबाबात याआधी लिहिले आहेच. औरंगजेबाचा जनानखान्यातील 
इतर (दासी) महिलांशी संबंध नसे. 

इ.स. १६८१ ते १६८९ मधील औरंगजेबाच्या कारकिदींचा परामर्श घेतल्यास औरंगजेबाच्या 
दुष्ट स्वभावाने व अदूरदर्शींपणामुळे मोगली सैन्याची झालेली वाताहत लक्षात येते. संभाजीराजांशी 
लढण्यासाठी अफाट सैन्य व अलोट संपत्ती घेऊन औरंगजेबाने जिहाद पुकारला व तो दक्षिणेत आला. 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३५५ 


तो मराठ्यांचे टिचभर राज्य जिंकण्यासाठी आणि हिंदूंना बाटवून आपल्या धर्माची हरित पताका दक्षिण 
हिंदुस्थानात रोवण्याच्या उद्देशाने ! 

मराठ्यांच्या टिचभर राज्यातील मूठभर सैन्याने त्याला पुन्हा दिल्लीला जाऊ दिले तर नाहीच, 
त्याचा पुण्य-संपादनाचा हेतुसुद्धा सफल होऊ दिला नाही ! 

शौर्य, धैर्य, साहसीवृत्ती आणि दयाळूपणा, साधी राहणी पण हलकी, कपटी आणि दुष्ट 
विचारसरणी या सद्गुण-दुगुर्णांचा संगम असलेला हा शहेनशहा या देशीच्या प्रजाजनांमध्ये, लष्कामध्ये, 
अधिकाऱ्यांमध्ये कुचेष्टेचा विषय होऊन गेला ! 

सत्ता-संपादनासाठी वडिलांना अत्यंत क्लेश देताना, प्रातृहत्या करताना, मुलीला-मुलाला तुरुंगात 
डांबताना त्याच्या मनास कोणतीही खंत शिवली नाही. धर्माचा प्रसार करण्याच्या विकृत वेडाने तर 
कोणाचीही मुंडकी उडविताना त्याने आपल्या विचारशक्‍्तीची वाट लावली. त्याचा स्वभाव हे न 
उलगडणारे कोडे आहे असे समजतात ! तो शूर, धाडसी असेल, बुद्धिमान असेल, जिंदा पीर 
(५००८ 5911) असेल. मी त्याला 'जिंदा परपीडक' असे म्हणतो. परपीडा हीच त्याच्या मनाची 
विकृती होती. 

जून-जुलै, १६८२ च्या सुमारास फितूर झालेला कान्होजी शिकॅ याने पुढे औरंगजेबास विनंती 
केली की, “मी कोकणात जाऊन राहीन, मला कोणी त्रास देऊ नये. मी बसल्या ठिकाणाहून बादशहाचे 
इष्ट करीन.' यावर बादशहा म्हणाला, 'बरे झाले, पीडा गेली, कचरा नाहीसा झाला."* वातावरण पवित्र 
झाले.'((खस कम जहाँ पाक) कान्होजीला बडतर्फ केले. स्वराज्याशी बेइमानी करून औरंगजेबाच्या 
सेवेत आयुष्य घालविलेल्या कान्होजी शिर्क्याबद्दलचे वरील उद्‌गार औरंगजेबाच्या कृतध्न राजनीतीचे 
प्रतीक होय. तीभोवती त्याचे सर्व व्यवहार चालत. 

असा हा योग्यायोग्य, न्याय्यान्याय या गोष्टीचा तिळमात्र विचार नसलेला, कोत्या मनोवृत्तीचा, 
अदृरदर्शी, परपीडेने ग्रासलेल्या बुद्धीचा औरंगजेब, आपल्या शिक्षकाला म्हणाला, अरे खुष्मस्कऱ्या, 
बोल, निदान राजा व प्रजा यांची एकमेकांबद्दलची कर्तव्ये कोणती याचे ज्ञान तरी तू मला द्यावयाचे 
होतेस का नाही 2” (केकृत एन्शण्ट इंडियन एज्युकेशन, पृ. १३४), “.. वारे आलमगीर बादशहा ।/ 
तुझे म्हणणे खरेच आहे. शिक्षकानेच तुला ही अक्कल शिकविण्याची गरज होती का > त्यास का दोष 
देतोस त्याने प्रजा आणि राजा यांची कर्तव्ये तुला सांगितली नाहीत म्हणून तू या देशातील बहुसंख्याक 
प्रजेवर अत्याचारी आणि अन्यायी जिज्चिया कर लादलास आणि राजा व प्रजा यांचे पिता - पुत्र हे नाते 
स्वत:च्या पितापुत्र या नात्यासारखे मानलेस का > तुझ्या शिक्षकाने तुला विवेचक बुद्धी, आत्म्याला 
उन्नत करणारा, सुखदुःखात मनाची शांती टिकविण्यास मदत करणारा मार्ग दाखविलेला दिसत नाही. 
ही तुझी खंत आहे /” हेच 'असमाधान' तुला अखेरपर्यंत बोचत राहिले. स्वत:स जिंदा पीर समजून 
पुण्य-संपादनासाठी प्रजेचे हाल करून मनाच्या कोतेपणाची परिसीमा गाठून काय मिळविलेस ? 

मीर मुबारकमुल्ला इरादतखान हा बादशहाचा अतिशय आवडता आणि औरंगजेबाची कारकीर्द 
५० वर्षे पाहिलेला असा उमराव होता. तो बादशहाबद्दल लिहितो, औरंगजेब बादशहा हा स्वाभिमानी 
(गय्यूर), परमेश्वराचा परम भक्‍त (आबिद), न्यायी (आदिल) व बुद्धिमान (आकल) होता. ५० वर्षे 
पर्यंत त्याच्या मायेच्या कुशीत माझे शिक्षण व प्रशिक्षण (मुरबियत) होत गेले. औरंगजेबाचे ते मोगली 
साम्राज्य मी पाहिले आणि (आता) त्याची विटंबना झालेलीही पाहिली.' 


३५६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


औरंगजेबाचे आपले वडील, आपली मुले, नातू यांच्याशी झालेल्या वर्तनाबद्दल तो औरंगजेबाचा 
संशयी स्वभाव कारणीभूत असल्याचे लिहितो. तर आपले अधिकारी लाचखाऊ असल्याबद्दल व 
औरंगजेबाने शेवटची आठ वर्षे मराठ्यांचे किल्ले घेण्यात केलेली निष्फळ भटकंती हे त्याच्या अदूरदर्शीपणाचे 
फळ असल्याचे नमूद करतो." 

औरंगजेबाच्या दक्षिणेकडील लढ्यासंबंधी अनेक इतिहासकारांनी आपली मते नोंदविली आहेत. 
ती सर्व इरादतखानाच्या मताशी सहमती दर्शवितात. 

कर्नल टॉड, 'औरंगजेब जगातला दुष्ट व अधम राजा होता.”* असे म्हणतात. 

रियासतकार सरदेसाई म्हणतात - 'औरंगजेब हा दुष्ट, दुराग्रही व संशयी असला तरी तो उत्तम 
शिक्षक, सेनापती, वजीर, धर्मशास्त्रज्ञ असा होता. उत्तम हस्ताक्षर आणि प्रत्येक गोष्टीचा स्वत: निर्णय 
घेण्याची वृत्ती, नियमांबद्दल काटेकोरपणा हे चांगले गुण त्याच्या जवळ होते. पण या सर्व सद्गुणांवर 
त्याच्या हेकेखोर वृत्तीने, संशयी स्वभावाने आणि कपटनीतीने मात केली.” “* 

साकी मुस्तैदखान (मासीरे आलमगिरी) हा औरंगजेबाचे चरित्रकार - औरंगजेबाचे विचार, जिद्द 
आणि त्याच्या मोहिमा, त्यांतील विजय याची स्तुती करून औरंगजेबाच्या निर्धार आणि धैर्याची स्तुती 
करतो. 

बुडाला औरंग्या पापी । 

असे समर्थ रामदास म्हणतात. 

जदुनाथ सरकार म्हणतात, “सहानुभूती, कल्पकता, दूरदृष्टी, साधनांच्या निवडीतील लवचिकता, 
अंत:करणातील ओलावा इत्यादी गोष्टींच्या अभावामुळे त्याच्या माथ्यावर शेकडो अपराधांचे खापर 
पडले. स्वभावातील या तुटींमुळे त्यांच्या मृत्यूनंतर तात्काळ मोगली साम्राज्याचे पतन व अधोगती 
झाली.” 

प्रसिद्ध इंग्लिश इतिहासकार स्टॅनलेन पूल म्हणतात, ** मोगली सप्राटांच्या मालिकेत औरंगजेब 
हा सर्वांत करारी, करडा आणि कडवा होता. आपल्या भ्रांत धर्मकल्पनांच्या प्रत्यक्षीकरणापुढे त्याला 
अन्य कशाचीच मातब्बरी वाटत नसे. ना प्रेम, ना ऐषाराम, ना दिल्लीचा तख्ता, दिमाख. दार उल्‌ हरब 
असलेल्या दख्खनचे रूपांतर दारुल इस्लाममध्ये करणे हा त्याचा ध्यास होता आणि त्याची राहाणी 
कमालीची साधी होती. शाकाहार किंवा शुद्धजल पान ह्याशिवाय त्याला दुसरे खाद्यपेय माहीत नव्हते. 

खाफीखान म्हणतो - परमेश्वरी संकेतच असा होता को, त्या दुष्टांनी सुरू केलेल्या उच्छादाची 
मुळे दक्षिणेतून उपटली जाऊ नयेत आणि बादशहाची उरलेली हयात, मोहिमा करण्यात आणि किल्ले 
घेण्यातच जावी." 

रामचंद्रपंत अमात्य दुसऱ्या संभाजीच्या कारकिर्दीत औरंगजेबाबद्दल आपल्या 'आज्ञापत्र' ह्या 
ग्रंथात म्हणतात, 'राज्यावर औरंगजेबासारखा सबळ शत्रु चालोन आला. या राज्यानिमित्त आपला संपूर्ण 
पराक्रम व अर्थवैभवादि सर्व शक्ति वेचली. तथापि श्रीकृपाकटाक्षानें सकळहि निष्फळ जाहलें. परिणामी 
हतोद्यम होत्साता पराड्मुख होऊन यमालयास गेला.' 

“पंरतु औरंगजेब म्हणजे चोौपत्र पातशाहीचा धनी, सैन्यादि देशकोशाविषयीं अद्वितीय समृद्धिमान 
किंबहुना या पृथ्वीतलाच्या ठायीं 'दिल्लीश्वररो वा जगदीश्वरो वा' अशी ज्याची प्रख्याताख्या, अशा महान 


१४७ 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३५७ 


शत्रूशी संग्रामप्रसक्त जाहल्यावर त्याचा पराजय विनाश्रम 'स्वल्पायासें' परम कठीण, तद्‌नुरूप परस्पर 
प्रसंगातिशयामुळे संपूर्ण राज्यातील प्रजा पीडा पावली. कित्येक देशद्वीपांतरातून वस्तुजातींचें येणें 
राहिलें." 
शहेनशहा औरंगजेबाबद्दल (इ.स. १६५४ ते १७०२) या कालखंडातील उर्दू कवी नुस्रती- 
औरंगजेबाचे नांव न घेता मोगलाचे वर्णन करतो. 
ठगाने च दुनिया कूं मादर कहें 
छिपा लोड जाहिर हों खाहिर कहें । 
बदी बाप सूं अपनी मीरास जान 
बिरादर का खूं शीरे - मादर पछान । 
देखे कुच है जां फाईदा आप कू 
न छोडे सगे भाई हौर बाप कू । 
अर्थ - फसविण्यासाठीच मोगल जगाला आई म्हणतो. बाजूचा लोड लपवून उघड असलेल्या 
गोष्टीला तो बहीण म्हणतो. बापाशी दुष्टता करणे, हा आपला वारसा आहे व आईचे दूधच म्हणून 
भावाचे रक्त पिणे हा आपला धर्म आहे असे तो समजतो. जेथे त्याचा फायदा असेल, तेथे तो आपल्या 
सख्ख्या भावाला व बापालाही सोडीत नाही." 
औरंगजेबाची स्वभाववैशिष्ट्ये अनेकांनी अनेक प्रकारे वर्णिली आहेत. कारण तो संभाजीराजांच्या 
बाबतीत क्रूरपणाची कमाल करतो, तर शाहू आणि येसूबाई यांना ममतेने वागवतो. मनुची म्हणतो, 
"नाड 1९० ४/35 12919 त्रात." 
औरंगजेबाबद्दल अनेकांनी अनेक मते व्यक्त केली आहेत. एकंदर एवढा महान योग्यतेचा 
बादशहा केवळ धर्मवेडापायी आणि क्रूरपणा आणि कपटनीतीपायी जीवनाच्या अखेरीस शांती मिळवू 
शकला नाही. शेवटी हताश मन:स्थितीत तो आपल्या मुलांना आणि नोकरांना म्हणतो, 'तुम्ही माझे 
अपराध विसरून जा आणि क्षमा केली असे तीन वेळा म्हणा....' अजाणता आलमगीर बादशहा म्हणून 
हिंदुस्थानच्या इतिहासात अमर झाला. 
बादशहाच्या अन्यायासनासमोर संभाजीराजे 
संभाजीराजांची धिंड संपली. बादशहाने पूर्ण दरबार भरविला. अमीर उमराव आणि तमाम 
छावणीतील लोक हजर झाले. बादशहाची उपस्थिती दिवाणे आममध्ये झाली.** 
बादशहा आपल्या आसनावरून खाली उतरला. गालिचाच्या कोपऱ्यावर बसून त्याने आपले 
डोके जमिनीवर टेकले आणि हात वर करून परमेश्वराची कृपा झाली म्हणून परमेश्वरास धन्यवाद 
दिले. 
मासिरे आलमगिरीचा लेखक साकी मुस्तैदखान हा त्यावेळी उपस्थित होता. 
हा प्रसंग पाहून त्याने पुढील काव्यपंक्ती लिहिल्या - 
कुलाह गोशा बर आसमाने बरीन, 
हनूज अज तवाजो सरश बर जमीन 
अर्थ - ज्याच्या मुकुटाचे टोक आकाशापर्यंत पोहोचले आहे. पण त्याचे मस्तक मात्र परमेश्वराच्या 


३५८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


आयधनेत जगिनीवर टेकले आहे."* 

संभाजीराजांना व कवी कलशाला बादशहासमोर आणण्यात आले. त्यांचे डोळे आणि जीभ 
सोडून कोणताही अवयव मोकळा नव्हता, सर्व अवयव साखळदंडाने जखडले होते. 

अशा परिस्थितीत कवी कलशाने आपल्या डोळ्याचा संकेत दिला आणि ताबडतोब एक हिंदी 
कविता रचून म्हंटली. 

तुव तप तेज निहारके तखत्‌ त्यजो औरंग । 

भाषांतर : निरखुन तुमची दिव्य दीप्ति ती तख्त त्यागले औरंग्याने ॥ 

अर्थ - हे राजन, तुला पाहून बादशहाला दिमाखाने आणि वैभवाने सिंहासनावर बसण्याचे धान 
राहिले नाही. त्याचे भान हरपून तो तुला ताजीम देण्याकरिता सिंहयासनावरून उतरून खाली आला 
आहे. * 

पूर्ण काव्यपंक्ती अलीकडे उपलब्ध झाल्या आहेत. 


त्या अशा - 
यावन रावन की सभा संभू बंध्यो बजरंग । 
लहू लसत सिंदूरसम खूब खेल्यो रनरंग । 
ज्यो रवि ससि लखतही, खद्योत होत बदरंग । 
त्यो तुव तेज निहार के तखत त्यजो अवरंग ।। 
शैलेश स्मृति बोध संस्थान - डॉ. चंद्रशेखर गुप्त 
अनुवाद - 


बजरंग बांधी तो लंकानृपती तैसा शंभू यवनाने । 
शोभे शेंदूर कपीस जैसा तैसा तव रणरक्ताने । 
काजळला काजवा अहा ! शशीरवीच्या तेजाने । 
निरखुन तुमची दिव्य दीप्ति ती तख्त त्यागले औरंग्याने ।। (लेखक) 
संभाजीराजे स्वाभिमानी होते. त्यांनी बादशहाला ताजीम देण्यासाठी आपली मान किंचितही 
लवविली नाही. इखलासखान आणि हमीदुद्दीनखान यांनी त्यांना समजाविले. पण त्यांनी ते धुडकावून 
लावले. त्यांची सोय सिकंदर आदिलशहाच्या डेऱ्याजवळ करण्यात आली होती. त्यांच्यावर कडक नजर 
ठेवण्यात आली."“* बादशहाच्या काही हितचिंतकांनी, धर्मपंडितांनी व सल्लागारांनी त्यांना जीवदान 
द्यावे, त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात असलेल्या गडकोटांच्या किल्ल्या मागवून घ्याव्यात व आपले 
अधिकारी तेथे नेमावे असा सल्ला दिला'*' आणि नंतर त्यांना एका किल्ल्यात आमरण कैदेत ठेवावे 
असाही सल्ला दिला. मल्हार रामराव चिटणीस मात्र पुढील गोष्ट लिहितात. 'कैदेत ठेविलियाने कोट 
देवतील यास्तव तसे करावे किंवा यास मारावे हेच सर्वांनी सल्ला द्यावा. ते जिवंत असता त्याचा वचक 
धरतील. यास विल्हे लावले म्हणजे भाऊबंद, सर्व सरदार एक होऊन किल्ले कोट बळकावून भांडतील. 
मोहीम प्राप्त होईल.....** 
संभाजीराजांना आपला मृत्यू समोर दिसत होता. त्यांनी बादशहाला आणि त्यांच्या सरदारांना 
कारभाऱ्यांना अपमानास्पद शब्दांची आणि शिव्यांची लाखोली वाहिली. यानंतर दोन दिवसांनी बादशहाने 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३५९ 


रहुल्लाखान यास आज्ञा दिली, 'तुम्ही जाऊन संभाजीपाशी चौकशी करावी, तुझे खजिने, जडजवाहीर 
आणि इतर संपत्ती कोठे आहे ? तसेच बादशाही सरदारांपैकी कोणकोण तुझ्याशी पत्रव्यवहार करून 
संबंध ठेवीत होते ?' संभाजीराजांनी यावर बादशहास शिव्यांचा आणि अपशब्दांचा मारा केला.१' याच 
वेळी संभाजीराजांना धर्मातराबाबतीत विचारण्यात आले असावे व मल्हार रामराव चिटणीस म्हणतात..... 
पादशहानी पाहून विचार केला की, “यास बाटवावा, मुसलमान करून नंतर मनसब सरदारी देऊन 
ठेवावा, म्हणजे मुसलमानी झाली. हा पुरुष चांगला व थोरले घरंदाज (कुळातील) आहे म्हणून 
विचारावयास पाठविले की, 'तुम्ही बाटावे म्हणजे जीव वाचवून तुमची दौलत तुमचे स्वाधीन करितो. ' 
त्याजवरून राजे यांणी उत्तर केले की, 'बाटा म्हणता तरी हे गोष्ट घडावयाची नाही. ज्या अर्थी कैदेत 
आलो, तेव्हा वाचणे ते काय ? तुमचे विचारास येईल ते करावे. तथापि तुमची बेटी द्यावी म्हणजे 
बाटतो.' ऐसे उत्तर सांगून पाठविले.*' रहुलाखानाने बादशहास जसेच्या तसे शब्द सांगितले नाहीत पण 
संभाजीराजांचे बोलण्याचे स्वरूप कशा प्रकारचे होते हे सांगितल्यावर बादशहा क्रुद्ध झाला.** त्याच्या 
तळपायाची आग मस्तकाला गेली आणि त्याने संभाजीराजे व कवी कलश यांच्या जीभा मुळासकट 
उपदून टाकण्याची आज्ञा दिली.** व त्यांच्या असभ्य बोलण्याची त्यांना शिक्षा द्यावी आणि डोळ्यात 
सळई फिरवून त्यांना नवीन दृष्टी देण्यात यावी." 

सारांश - संभाजीराजे बादशहाच्या अन्यायासनासमोर ताठ मानाने उभे राहिले. त्यांनी बादशहापुढे 
आपली मान तुकविली नाही. आग्र्‍्याच्या कैदेत असताना ते नऊ वर्षांचे होते. त्यावेळी ते बादशाही 
मनसबदार होते. त्यामुळे त्यांना बादशहाला ताजीम देण्यास रोज जावे लागत असे. आज ते हिंदवी 
स्वराज्याचे अभिषिक्त छत्रपती होते. महाराष्ट्रधर्माची पताका त्यांच्या खांद्यावर होती. धर्मांध बादशहापुढे 
आपला मराठी बाणा त्यांनी सोडला नाही. मोडेन पण वाकणार नाही, या न्यायाने त्यांची मान ताठ 
राहिली. शस्त्रबळाने धर्म नाहीसा होत नसतो. 

क्षुद्र हृदयदौर्बल्यम्‌ त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। 

अर्थ - हे शपुतापदा, अंत:करणाचे असे क्षुद्र दुबळेपण सोडून दे आणि ऊठ. 

संभाजीराजे गर्भगळित झाले नाहीत. 

(१) संभाजीराजांना पकडल्यावर बादशहास आनंद झाला व आपण कृतकृत्य झाल्याचे त्यास 
वाटले. बादशहाने दरबार भरविला. तेथे संभाजीराजांना व कवी कलशास बादशहासमोर आणले. त्याने 
संभाजीराजांना पाहिले आणि तो आसनावरून खाली उतरला आणि त्याने परमेश्वराची प्रार्थना करून 
आभार मानले व हे दृश्य सर्व दरबारकरी आणि अमीर उमराव, अधिकारी यांनी पाहिले. संभाजीराजांनी 
दिलेल्या शिव्या ऐकल्या आणि संभाजीराजांचे स्वाभिमानी वृत्तीचे दर्शन साऱ्या दरबाराला झाले. 
खाफीखान हे लिहिताना एक सत्य लिहून जातो, 'परमेश्वरी संकेतच असा असावा को, त्या दुष्टांनी सुरू 
केलेल्या उच्छादाची मुळे दक्षिणेतून उपटून जाऊ नयेत....'** हिंदवी स्वराज्याची मुळे किती घट्ट 
रोवण्याचे महान कार्य शिवछत्रपतींनी केले होते, हे त्या बादशहास आपली हयात महाराष्ट्रात घालविल्यावर 
समजले. 


(२) संभाजीराजांनी बादशहापुढे मान तुकविली नाही. बादशहास व त्याच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी 
शिव्या दिल्या. 


३६० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


(३) संभाजीराजांचे डोळे काढण्याची व जी'म उपटण्याची बहादुरगड येथील आज्ञा १५ फेब्रुवारी, 
१६८९ रोजी बादशहाने दिली. 

(४) चिटणीस बखरीतील प्रसंग फार्सी साधनात दिला नाही, त्या संबंधीचा खुलासा करतो - 
बाटविण्याबाबतचा मजकूर खरा नसावा असे सर्वांचे मत आहे. तथापि एका गोष्टीचा तर्क करावासा 
वाटतो. संभाजीराजांस बादशहाच्या एखाद्या अधिकाऱ्याने तू बाटलास तर तुला जीवदान मिळेल असे 
सांगितले असावे व त्या वेळी 'तू तुझी बेटी दिलीस तरी मी बाटणार नाही,” असे तुझ्या बादशहास 
सांग,' हे शिवीच्या स्वरूपात ते म्हणाले असावेत. त्याची बेटी वयाने लहान आहे किंवा मोठी आहे 
याचा संबंध येथे येत नाही. आई, बहीण यांवरून शिव्या देताना वयाचा कोणी विचार करीत नाहीत 
आणि अशी अफवासुद्धा त्या वेळी महाराष्ट्रात उठली असावी की, जिच्यामुळे त्यांच्या मृत्यूनंतर 
मराठ्यांचे हिंदुत्व आणि क्षात्रतेज जागृत होण्यास ती कारणीभूत झाली असावी आणि संभाजीराजांच्या 
मृत्यूनंतर हा लढा तीव्र होण्यास हे एक कारण झाले. संभाजीराजे स्वत:चा धर्म सोडायला तयार नाहीत 
हे पाहिल्यावर त्यांना हालहाल करून मारणारा औरंगजेब त्यांचे सर्व घराणेच धर्मश्रष्ट करून नामशेष 
करायला निघाला होता. संभाजी आणि राजाराम यांच्या चार मुलींची लग्ने त्याने आपल्या लोकांशी 
लावून दिली. या तर त्याच्याच दरबारातील बातमीपत्रात उघड केलेल्या गोष्टी आहेत. औरंगजेबाच्या या 
करणीने चवताळून उठलेल्या मराठे वीरांनी औरंगजेबाच्या धर्मशाहीला पायबंद घातला आणि शिवाजी- 
महाराजांचे भोसले घराणे नि:संतान करावयाला निघालेला औरंगजेब आपल्याच मोगल घराण्याचा नाश 
ओढवून बसला.** संभाजीराजांपुढे त्याने धर्मांतराचा प्रस्ताव ठेवला असण्याची शक्‍यता नाकारता येत 
नाही. औरंगजेबाचा तो स्वभावच होता. त्यास तो मुरड घालू शकत नव्हता. धर्मांतराचे वेड त्याच्या 
डोक्यातून जाणे शक्‍य नव्हते. त्याने तसा प्रयत्न करून पाहिला असावा. पण संभाजीराजांच्या बाणेदार 
वर्तणुकीमुळे त्यास त्याला यश आलेले दिसत नाही आणि मग अतिशय संतापून त्याने संभाजीराजांना 
हालहाल करून मारण्याबद्दल आदेश दिला. 


शिक्षेचा अंमल - अमावस्या 
संभाजीराजांना ठार मारण्याचा निर्णय झाला. ३ मार्च, १६८९ औरंगजेब बादशहाच्या राज्यारोहणाचे 
३२ वे वर्ष होते. औरंगजेब बहादुरगडाहून या दिवशी कोरेगांव ऊर्फ फतेहाबाद या ठिकाणी आला. 
संभाजीराजांना व कवी कलशाला तलवारीच्या योगे ठार मारण्याची त्याने आज्ञा दिली. 
संभाजीराजांचे व कवी कलशाचे डोळे तर सळई फिरवून काढले होते आणि जिभाही उपटल्या 
होत्या. त्यांनी अन्नपाणी वर्ज्य केले होते. संभाजीराजांचे हालहाल करण्यात आले. त्यांची कातडी 
सोलण्यात आली. शरीराचे तुकडे करण्यात आले. कारण आमचे शास्त्र काय सांगते ते औरंगजेबास 
माहीत नव्हते. (नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि.....) 
ही घटना व घटनेची तारीख खालील ओळीवरून काढण्यात आली.** 
काफर बच्चा जहमी रफ्त 
वरील काव्यपंक्‍्तीत संभाजीराजांना नरकात पाठविल्याचे म्हटले आहे. 
पण मी म्हणतो 
मरणाला त्या मारुनी तुम्ही मोक्षाला गेला येथे।। 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३६१९ 


संभाजीराजांची काया मृत्युंजय झाली! 
जेधे शकावलीतील नोंद - 
शके १६१० विभवनाम संवत्सरे फाल्गुन वद्य ३० अवरंगजेब तुलापुरी (तुळापुर) 
संभाजीराजे व कवी कलश यांस जिवें मारून शिरच्छेद केले. 
या घटनेवर अनेक मुस्लिम विद्वानांनी कवितेच्या ओळी रचून त्यांतून घटनेची तारीख दर्शविली, 
(या प्रकाराला क्रोनोग्राम म्हणतात). शहाजादा महंमद आज्जम याचा वकील इनायतुल्ञा याने खालील 
ओळ रचली." 
बा जन व फर्जद संभा शुद असीर 
आपल्या बायकापोरांसहित संभाजी कैद झाला. (ओळीतील अक्षरांचे ठरलेले आंकडे असतात. 
ते जोडले की घटनेचे वर्ष हिजरी अकराशे म्हणजे इ.स. १६८९ हे निघते).”* 
त्यावेळी साकी मुस्तैदखान याने खालील काव्य पंक्ती लिहिल्या. 
अजल राह सरकर्द व उफताद पेश, कशां सूये दामे फना सैद रवीश 
अर्थ - ग्रृत्यू आला आणि समोर उभा ठाकला की सावज आपण होऊन सर्वनाशाच्या जाळ्याकडे 
जाऊ लागते. 
संभाजीराजांच्या मृत्यूबद्दल अशा काव्यपंक्ती रचणाऱ्यांना आमचे धर्मशास्त्र काय सांगते ते माहीत 
नाही. 
अजो नित्यः शाश्वतो$यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। - गीता 
अर्थ - पार्थिव शरीराला मारण्याने माणूस मरत नाही. माणूस मुळातच अजरामर आहे. 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्लैनं मन्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हंति न हन्यते।। - गीता 
अर्थ - मी मरणार नाही पण तूही मारणारा नव्हेस. 
साकी मुस्तैदखान हा औरंगजेबावर नितांत प्रेम करणारा त्याचा सेवक होता. त्यामुळे औरंगजेबाला 
तो धर्मनिष्ठ म्हणतो आणि संभाजीराजांबद्दद अतिशय हलकट उद्‌गार काढतो. हे लिहिताना तो 
संभाजीराजांच्या गगनचुंबी राजधानी रायगडवरील वैभवशाली वास्तवाचा उल्लेख करून जातो. 
संभाजीराजे बायका-पोरांसह कैद झाल्याचे महंमद आज्जमचा वकील इनायतुल्ञा याने एका 
ओळीतून (घटना व सन दोन्ही) सांगितले आहे. संभाजीराजांची बायका-मुले रायगडावर होती. त्यांच्या 
वधानंतर ती कैद झाली. त्यानंतर वरील ओळीची रचना केली असावी. 
मासिरे आलमगिरीतील तारखेप्रमाणे औरंगजेब ३ मार्च रोजी कोरेगांव (फत्तेहाबाद) येथे आला 
आणि ११ मार्च रोजी संभाजीराजांना व कवी कलशाला ठार मारण्यात आले." 
औरंगजेब बादशहाची छावणी भीमा नदीच्या काठावर गावात वसली. त्यात भीमा कोरेगांव, 
(फत्तेहांबाद) वढू बु|।, वढू खु ॥, आपटी, तुळापूर, इत्यादी गावांचा समावेश असावा. छावणीच्या 
एकंदर विराट स्वरूपाचा विचार करता नदीकाठच्या अनेक गावांत सैनिकांचे तंबू लावले असावेत. 
औरंगजेबाचा डेरा मात्र तुळापुरला भीमा आणि इंद्रायणी नद्यांच्या संगमावर होता. हल्ली 'डेरा' म्हणून एक 
जागा भीमा व इंद्रायणी नदीचे तीरावर दाखविली जाते. तेथे जवळच डोह असून तेथील पाणी दुष्काळात 


२६२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


आटत नाही. त्यामुळे औरंगजेबाचा डेरा त्या ठिकाणी असावा, ते ठिकाण वढू, आपटी व तुळापूर यांचे 


जवळच आहे. 
तुळापूर येथे यादवकालीन संगमेश्वराचे देऊळ आहे. तसेच वढू बु|। या ठिकाणीसुद्धा अशा 


तऱ्हेच्या देवालयाचे अवशेष सापडतात. 
योगायोग असा की, औरंगजेबाच्या राज्यारोहणाच्या बत्तिसाव्या वर्षी संभाजीराजांचे बत्तीस वर्षांचे 
आयुष्य संपले. 
स्टॅनलेन पूल आपल्या 'औरंगजेब अण्ड डीके ऑफ द मुघल एम्पायर' या ग्रंथात म्हणतात,*' 
* 01१] १५१७ ९0७(॥टत ७9 50१2 ९1(९॥॥/ ॥0४॥]३ 99 10१2! 0 (९1८55 $९- 


प्रा00७७टूरलाटट, फा०७४॥( 0एटॉणिट १५७०122709 ॥८ 1090019 59९५८ 0८51990600 ॥15 (812115 0 
१]|७७]९०1॥(०॥ & ७98॥11]% (0 5001 8 तट्टाटट ॥181 ॥९ ७/१३ (10 02811 ४५ 020॥15191025 0 


८५०००1१) ७१00019. 

शिक्षेसंबंधीच्या नोंदीचे निष्कर्ष 

(१) संभाजीराजे व कवी कलश यांचा वध केल्याची तारीख ११ मार्च, सन १६८९, विभवनाम 
संवत्सर शके १६१०, फाल्गुन अमावस्या ही सर्व साधनांतून दिली गेली आहे. 

(२) संभाजीराजांचे डोळे काढले. त्यानंतर त्यांची जीभ उपटल्याचे सर्वजण लिहितात, कवी कलशाची 
जीभ उपटल्याचा उल्लेख येतो. वरील गोष्टी या हालहाल करून मारण्याचाच प्रकार आहे. ईश्वरदास 
नागर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कुऱ्हाडीने हृदय फोडले, शरीराचे तुकडे तुकडे केले व कोल्ह्या- 
कुत्र्यांना खाण्यास फेकून दिले इ. या गोष्टी संभवनीय आहेत. हालहाल करून मारणे ही गोष्ट 
औरंगजेबाने अनेकांचे बाबतीत केली आहे. (त्याची पुढे चर्चा केली आहेच). 

(३) फाल्गुन वद्य १५ (अमावस्या), शके १६१० हा हिंदूंच्या त्या शकाचा शेवटचा दिवस. दुसरे 
दिवशी गुढीपाडवा नवीन शक प्रारंभ म्हणून हिंदू लोक गुढी उभारतात. त्याच्या आदल्याच दिवशी 
असा 'भयानक प्रसंग महाराष्ट्रात घडल्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेस काय वाटले असावे? या 
दिवसाचे नियोजन हेतुपुरस्सर केले होते यात शंका नाही...... 

एका अमावस्येने पाहिला ! 
ज्वलज्ज्वनतेजस विजेचा लोळ ! 
आणि 
तीच लखलखली ! 
त्याची 
जळजळती जिद्द ! 
धगधगते धैर्य ! 
सळसळती समडोर ! 
पाहून 
तीच, तीच, ती 
फाल्गुन अमावस्या ! 
मृत्युंजय अमावस्या ! 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३६३ 


भयानक दृश्य (1211२1: 5९1२1४1. ()1' 11(0)1१॥१()1२) 


मोगलांच्या न्यायव्यवस्थेत देहांताची शिक्षा देण्याचा अधिकार बादशहाचा असे, (थिवेनॉट-एक 
प्रवासी-मुसलमानी रियासत, सरदेसाई) इतर सर्व निकाल काझी-शरीयत पनाह. मुसलमानी धर्मशास्त्राचा 
कायद्याचा आश्रय किंवा धर्मशास्त्राचा (म्हणजे त्यानुसार न्याय देणारा) अधिकारी म्हणजे न्यायाधीश.** 

ते त्यांचा धर्मग्रंथ 'कुराण' यातील प्रमाण मानून शिक्षा सांगत असत. औरंगजेब बादशहा 
आपल्या सोईनुसार त्याचा अर्थ लावत असे. 

औरंगजेबाने काही लोकांना दिलेल्या शिक्षांचा विचार केला तर त्याची देहान्त शिक्षा देण्याची 
पद्धत कशी क्रूर होती व ती तशी का होती याचा विचार करता येईल. 

त्याने दिलेल्या पूर्वीच्या काही शिक्षा- 

(१) शिखांचे नववे गुरू तेगबहादुर (१६६४ ते १६७५) शिवशाहीचा हा कालखंड. १६७५ 
साली तेगबहादुर यांना ते शीख धर्माचा प्रसार करतात, मंदिरे उभी करतात, त्या मंदिरांचा व शिखांचा 
नाश करण्याचा औरंगजेबाचा आदेश होता. तेगबहादुरांचे तेज औरंगजेबाचे डोळ्यात सलत होते. 

औरंगजेबाने तेगबहादुर त्यांचे दिवाण भाई मतिदास, भाई सतिदास अणि दयालदास व गुरू 
दिता यांना व अनेक शिष्यांना १६७५ मध्ये पकडले. दिल्लीच्या चांदणी चौकातील कोतवालीत त्यांना 
बंदी करण्यात आले. त्यांना जमीन वगैरे देण्याची आमिषे दाखविली व मुसलमान होण्याबद्दल 
विचारण्यात आले. त्यांनी ते धुडकावून लावले. 

औरंगजेबाने शिक्षा सुनावली आणि शिक्षेचा अंमल सुरू झाला. ९ नोव्हेंबर, १६७५ रोजी 
चांदणी चौकात फळ्यांचे व्यासपीठ बनविण्यात आले. त्याची रचना शिक्षेयोग्य अशी बनविण्यात 
आली. भाई मतिदासाला उताणे त्याच्यावर झोपविले आणि लाकूड कापतात तसे कवटीपासून पायापर्यंत 
त्याचे शरीर करवतीने चराचरा कापण्यात आले. हे भयानक दृश्य लोक चांदणी चौकात पाहात होते. 

दुसऱ्या दिवशी दयालदासाला कढईमध्ये उकळत्या पाण्यात बुडवून, हाल हाल करीत त्याचे 
पंचप्राण शरीरातून घालविले आणि त्याचे प्रेत चांदणीचौकात लटकावून ठेवले. पंजाबमधील जुन्या 
ग्रंथात यासंबंधी एक ओळ आहे - 

मतिराम चिराया फाड्या । दयाला देगविच साड्या ।। 

अर्थ - मतिदासाला चिरून फाडले. दयालदासाला कढईत बुडविले. 

तिसऱ्या दिवशी सतिदासाला तुळईस हात बांधून उभे ठेवले. पाय खाली घट्ट बांधले. मागे एक 
वाघनखे घातलेला मारेकरी व पुढे एक वाघनखे घातलेला मारेकरी यांनी मागून व पुढून डोक्यापासून 
पायापर्यंत ओरबाडून, ओरबाडून कातडे, मांसाचे गोळे खाली गळावयास लागले. रक्ताची तर कारंजी 
उडू लागली. अनंत यातना सहन करीत त्याचा प्राण अनंतात विलीन झाला ! 

काझी अबु उल वहाब याने गुरू तेगबहादुरांच्या शिक्षेचा बादशहाचा आदेश वाचला. 

तेगबहादुर यांना ११ नोव्हेंबर रोजी चांदणी चोकात आणले. 'हिंदकी चादर' असे संबोधले 
जाणारे तेगबहादुर औरंगजेबास म्हणाले,'मति मलीन मूरखमति जोई। इसको त्यागोही पामर ते सोई” 
(हिंदूधर्माचा त्याग करणारा माणूस हा सामान्य व मूर्ख आहे.-गुरुप्रताप सूरज) पाच दिवस त्यांचा नाना 
प्रकारे छळ चालू होता. शेवटी त्यांचा शिरच्छेद केला. 


३६४ ज्वलज्ज्यलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


शिखांचे पाचवे धर्मगुरू अर्जुनदेव यांची शिक्षासुद्धा अशीच भयानक होती. मोगल बादशहाने 
त्यांना २ लाख रुपये दंड केला. तो देण्याचे त्यांनी नाकारले. त्यांना तापत्या तव्यावर ठेवले. तरीसुद्धा 
त्यांनी आपला स्थितप्रज्ञ भाव सोडला नाही. बादशहा फारच चिडला. त्याने त्यांना गाईच्या कातड्यात 
शिवण्याचा आदेश दिला. त्यांना त्यांची शेवटची इच्छा काय विचारले असता, त्यांनी नदीत स्नान 
करण्याबद्दल सांगितले. नदीत त्यांनी बुडी मारली पण त्यांचे प्रेत मोगलांना सांपडले नाही. हीच परंपरा 
तेगबहादुरांनी आणि त्यांच्या अनुयायांनी सांभाळली. 

छत्रपती संभाजीराजेसुद्धा अर्जुनदेव व तेगबहादुर यांच्या सारखेच स्थितप्रज्ञ राहिले. मृत्यूला 
सामोरे गेले. धर्मासाठी बलिदान करणारे दोन धर्मगुरू आणि एक अभिषिक्त धर्मवीर राजा ! 

तद्वत १५-१६ फेब्रुवारी, १६८९ ला संभाजीराजांना बादशहापुढे उभे केले. बादशहापुढे न 
झुकलेली ताठ मान आणि तप्त तेज ओकणारे ज्वलज्ज्वलनतेजस नेत्र पाहून औरंगजेबाने प्रथम त्याचे 
डोळ्यांमधून तापती सळई फिरवून त्यांना नवी दृष्टी देण्याचा आदेश दिला.” हुकूमाची तामील 
लगेचच झाली. दि. १६ पासून संभाजीराजे आंधळे झाले. त्यांनी अन्न वर्ज्य केले. शरीरात त्राण काय 
राहाणार ? नेत्रांतून झालेला रक्तस्राव आणि उपवास यामुळे शरीराची काय अवस्था झाली असेल ! 

दि. १६ फेब्रुवारी, १६८९ ते ११ मार्च, १६८९ या २४ दिवसांत संभाजीराजांचे मानसिक 
आणि शारीरिक हाल करण्यात आले. पण त्या मानी राजाने औरंगजेबास शिवीगाळी केली आणि 
त्यानंतर त्यांची जीभ उपटण्यात आली. 

शेवटी ११ मार्च हा दिवस उजाडला व त्या वेळी त्यांचे हात-पाय तोडण्यात आले. जसे त्यांचे 
हात-पाय तोडण्यात आले तसे त्यांचे एक एक अवयव तोडण्यात आले व शेवटी त्यांचा शिरच्छेद 
करून त्यांचा वध केला. ते वर्ष औरंगजेबाच्या ३ २ व्या राज्यारोहणाचे होते तर संभाजीराजांचे हे 
३२ व्या वर्षी स्वर्गारोहण करण्याचे ठरले. 

वरील शीख वीरांनी आपल्या शिक्षेच्या आधी औरंगजेबाला कळविले होते, “हम लोग तो जीवन 
ओर गृत्यु से निर्भय होकर सत्य सार्गपर चल रहे हे । यादि कोड चिंता है तो वह इसका, कि आपका 
क्या होगा >” संभाजीराजे काय बोलणार? त्यांची जीभ छाटली होती. पण त्यांचा अंतरात्मा नक्कीच 
म्हणाला असेल - 

अच्छेद्यो$यमदाह्यो5यं चिदादित्योनि निर्मल:।। (योगवासिष्ठ, निर्वाण पूर्वार्ध ७८-४४) 

अर्थ - शरीराचा कितीही छेद केला, तुकडे तुकडे केले, त्याचा दाह केला तरी ते निर्मल चित्तत्त्व 
(आत्या) तो जिवंतच राहातो. 

अगदी अलीकडे १९९९ मध्ये म्हणजे ३१० वर्षांनंतर सुद्धा अशाच अमानुष शिक्षा दिल्या 
जातात. भारत-पाक युद्धात कारगिलमधील सैनिकांना पाकिस्तान्यांनी ज्या यातना दिल्या त्यांचे स्वरूप 
आणि तेगबहादुर त्यांचे अनुयायी किंवा संभाजीराजे यांना दिलेल्या शिक्षेचे स्वरूप यात काय फरक 
आहे ? कारगिलमधील भारतीय जवानांचे शव-विच्छेदन केले, त्याच्या अहवालात म्हटले आहे, त्यांचे 
जीव जाण्यापूर्वी त्यांचा एक एक अवयव कापला. त्यांचे डोळे फोडून बुबुळे बाहेर काढली, कान 
कापले, नाके कापली, इतकेच काय पण त्यांची लिंगे कापली. त्यानंतर त्यांना गोळ्या घालून ठार 
मारले...” 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३६५ 


काय ही भयानक कृत्ये ! मानववंशातीलच हे लोक का ? जॉन शॉ एके ठिकाणी अशा 'भयानक 
दृश्याचे वर्णन करताना म्हणतो, 

"'जारकऊत्यार ')ि० १० १२09ी/”वा॥०॥7९श1 टक (चट ॥०/॥०/०४॥॥४,/९व/उ ॥0॥1 ॥10॥10/70$ 
०१४७ 200८." (दृह्यच असे भयंकर भीपण की, कोणतीही लेखणी ते आपल्या सामथ्यानि 
टिपू हकणार नाही. स्पृतीची पाने तर कितीही वर्षे संपली तरी पुसली जाणार नाहीत.).... 

म्हणून म्हणावेसे वाटते - 

“काळाची मति कुंठित झाली दिव्यच तुमच्या दीप्तीने ।' 

संभाजीराजे चुकले असतील, अक्षम्य चुका त्यांच्या हातून घडल्या असतील, त्यांची उप्र प्रकृती 
अनेक वेळा विवेक सोडून वागली असेल, त्यांनी राजकारणात हलक्यांची बोली ऐकली असेल; पण 
आज त्यांच्या देहाचे होणारे हाल पाहिले म्हणजे महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी मनाला एक गोष्ट स्पर्शून 
जाते ती म्हणजे संभाजीराजांची अंत:शक्ती किती प्रबळ, प्रभावी, प्रसन्न, प्रखर होती. आज त्यांची 
ताकद, त्यांचे साहस, धाडस, बेडरपणा, चापल्य, बुद्धी सारी सारी या होतात्म्यात सूर्यप्रभेला लाजविणाऱ्या 
त्यांच्या राजमुद्रेप्रमाणेच ज्वलज्ज्वलनतेज दाखवून गेली. त्यांच्या या होतात्म्यामुळेच पुढे औरंगजेबाच्या, 
मराठ्यांचे हे टीचभर राज्य जिंकण्याचा व काफरांना मोमीन करून पुण्यसंपादन करण्याच्या स्वप्नांचा 
खातमा झाला! मराठी मन पुन्हा जिद्दीने उभे राहिले ते संभाजीराजांच्या तेजस्वी, प्रखर होतात्म्यामुळेच! 

कारण मोहरा पेटला अभिमाना। मग तो जीवास पाहेना। 

संभाजीराजांच्या होतात्म्यानंतर मराठे, प्रभू, ब्राह्मण तांब्रांकडून मराठी राज्यात येऊ लागल्यावर 
गनिमांचे लष्कर आटोन, हुजूर जमा .होऊ लागला. 

महाराष्ट्र वृद्धीस पावावे व धर्म पूर्ण रक्षावया तेजस्वी व रमणीय कल्पनेने प्रेरित होऊन मुधोजी 
नाईक निंबाळकर राजाराम महाराजांना लिहितात, “आपण तांब्रांकडे मनसबा करीत होतों. तें टाळून या 
राज्यांत आलों. कार्येनिमित्त हें महाराष्ट्र राज्य वृद्धीस पावावें. सांभाळी व्हावो म्हणोन सर्वस्वास तऱ्हा 
दिली....' राजाराम महाराजांनी हणमंतराव घोरपडे यांस इ.स. १६९१ मध्ये कामगिरी सांगितली, 
"महाराष्ट्र राज्य वृद्धीस पावविणें म्हणजे विजापुर, भागानगर आलें तर औरंगाबाद दिल्लीसुद्धा स्वसत्तेत 
आणणें." 

संभाजीराजांचे काळाची मती कुंठित करणारे होतात्म्य, मराठी शूर सैनिकांची चिवटपणे झुंज 
देण्याची रणझुंजार वृत्ती, हिंदुपदपादशाहीचा अभिमान आणि हे श्रींचे राज्य निर्माण करणाऱ्या शिवकल्याण 
जाणत्या शिवछत्रपतींवरील अढळ श्रद्धा यामुळे मराठी राज्यावर, महाराष्ट्रावर औरंजेबास मोगली 
निशाण फडकविता आले नाही. 

संभाजीराजांचे बलिदान हे आम्हास चिरंतन स्फुरणदायी ठरले हे लिहिताना लोकमान्य टिळकांच्या 
झुंजार झंझावाती चरित्रातील एका गोष्टीची आठवण होते - लोकमान्य टिळक हे या देशाचे स्वातंत्र्याचे 
स्वराज्याचे उद्गाते. महाराष्ट्राचे पंचप्राण ! त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला झाला.-तो खटला ते स्वत: 
चालवीत होते. ज्यूरींनी शिक्षेची सुनावणी केली. त्याबरोबर कोर्टातील आणि बाहेर असलेली मंडळी या 
भारतमातेच्या महान पुत्राच्या शिक्षेची सुनावणी ऐकल्यावर हुंदके देऊन रडू लागली. लोकमान्यांनी ते 
पाहिले आणि ते म्हणाले,॥)९५७॥७ ९ एतत ०! 0९] [ ॥ा8॥॥18॥ 18] 81) 11100९॥- [गा 
७९एा९१॥॥॥०॥९ ?०५श10९॥131111९09॥5९0॥1ता ९७1९$९1(113% 109९1110९0 ॥/ ५९11185 


३६६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


॥1 ७9 ॥9 ए1१॥॥ तीएए,' (हे शब्द सध्याही हायकोर्टात कोरून ठेवले आहेत.) 

'ज्यूरीचा निकाल काहीही असो, मी निर्दोष आहे. कदाचित देवाची इच्छा अशी असेल की, ज्या 
भारतमातेच्या स्वातंत्र्याकरता मी धडपडत आहे ते स्वातंत्र्य, मी मुक्त असण्यापेक्षा मला अतोनात त्रास 
होण्याने जवळ येईल.** 

संभाजीराजांच्या होतात्म्यामुळे मराठ्यांच्या तलवारींना तेज आले. भाल्यांना बळ आले. तोफांना 
ताकद आली. मराठी मनांत चैतन्याच्या, स्वत्वाच्या, राष्ट्रीयत्वाच्या, स्वधर्मीय मशालीने पेट घेतला 
आणि त्या प्रकाशात त्यांनी औरंगजेबाला आपली हयात मराठ्यांशी झुंजण्यात खर्च करावयास लावली! 

छत्रपती शिवाजीराजांना व छत्रपती संभाजीराजांना शिव्यांची लाखोली वाहाणारा खाफीखानसुद्धा 
लिहून जातो, परमेश्वराचा संकेतच असा को, त्या दुष्टाने सुरू केलेल्या उच्छादाची मुळे दक्षिणेतून 
उपटली जाऊ नयेत आणि बादशहाची उरलेली हयात मोहिमा काढण्यात आणि किल्ले घेण्यात जावी...” 

संभाजीराजांच्या होतात्म्याच्या परिणामाचेच हे फलित ! मराठी माणूस कधीही ते विसरणार नाही. 
एकदम उत्युदंड देणे म्हणजे देहाला यातना होत नाहीत. गत्यू हा एक प्रकारचा आरामच आहे 
असे पक्‍त्रि कुरण सांगते. 

ज्या लोकांनी आमच्या आज्ञा मानण्यास नकार दिला आहे त्यांना आम्ही खचितच आगीत झोकून 
देऊ. त्यांच्या शरीराचे कातडे गळून पडले तर त्या जागी दुसरे निर्माण करू, जेणेकरून प्रकोपाचा 
खूपच आस्वाद घ्यावा. अल्ला मोठे सामर्थ्य राखतो आणि आपल्या निर्णयाला अंमलात आणण्याची 
हिकमत चांगल्या प्रकारे जाणतो. (पवित्र कुराण) (दिव्य कुरआन मराठी भाषांतर-सय्यद आलामोदुदी 
पृष्ठ १६७ सुरह ४, अनानिसा पारा ५, आयत ५०) 

जिन लोगोने कुफ़ किया उनके लिए पीने को खोलता हुआ पानी मिलेगा और दु:ख देनेवाली 
यातना होगी । उस कुफ्र के बदले मे जो वे करते थे।(हिंदी कुराण - पारा ११, सूरा १०, आयत ४) 

औरंगजेबाने अमानुष शिक्षा देताना वरील पवित्र कुराणातील तत्त्वांचा सोईस्कर अर्थ लावून तर 
संभाजीराजांना शिक्षा केल्या नसतील ना? औरंगजेब अखेर अपयशी झाला, त्यास एकच कारण म्हणजे 
त्याचे दख्खन जिंकण्याचे धर्मांध संकुचित उद्दिष्ट होय. 

संभाजीराजांच्या होतात्म्यामुळे शिवछत्रपतींच्या त्यांच्यातील रक्तगुणांचे तेज महाराष्ट्राला दिसले. 
त्यांच्या चुकांचे या यज्ञाद्वारे परिमार्जन झाले. स्वधर्म, स्वराष्ट्र या भावनांतून अनंत क्लेशदायक यम- 
यातनांशी झुंज देणाऱ्या संभाजीराजांनी आपले ज्वलज्वलनतेजस्‌ रूप दाखवून आपल्या 'दिल्लींद्रपद 
लिप्सव:' अशा पित्याच्या महाराष्ट्रर्माची आठवण करून दिली. त्यांच्या या होतात्म्यातून एका 
स्वातंत्र्य-समराचा उद्रेक झाला आणि औरंगजेबाला हताश व्हावे लागले ! या वेळी हिटलरची आठवण 
होते. हिटलरला आपल्या युद्धसामर्थ्याची घमेंड होती. रशियाला आपण सहज जिंकू असे त्यास वाटले. 
तथापि त्याच्या परराष्ट्र खात्याचा सचिव डॉ. आल्फ्रेड रोझेनबर्ग याने त्यास सल्ला दिला की, "रिप 
॥85 1९४९1 0९९1 181018] 5(8(2 0118 5(8(९ 01 1131019119. * रशिया हे कधीच संघराज्य झाले नाही. ती 
एक राष्ट्रीय वृत्ती होती. त्याने हा सल्ला मानला नाही आणि त्यास रशिया जिंकता आला नाही. त्याची 
युद्धनीती फसत गेली. 

शहेनशहा औरंगजेबालासुद्धा हे माहीत नव्हते की, 
महाराष्ट्र हे राष्ट्र नाही तो एक 'राष्ट्रधर्म' आहे. तो निर्मिला आहे शिवछत्रपतींनी ! 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३६७ 


या महाराष्ट्रधर्मास तो जिंकू शकला नाही आणि त्याचा धर्म त्यास तारू शकला नाही | 

पाधात्त्य राजकीय सिद्धान्त असा आहे की, ४७० ॥००॥ए च९(18(९0 19 ॥९ 50० ॥८5्ट 1९९0॥॥ 
ठत ट्या 0९ त्णातपलारत ४ िलठुय ठाणा ॥0॥/९५९ 1. 

प्रखर राष्ट्रवादापुढे कितीही प्रचंड लष्करी ताकद असलेल्या परकीय शक्तीस हतबल 
व्हावेच लागते. 

औरंगजेब असाच महाराष्ट्रधर्मापुढे हतबल झाला ! 

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी म्हटले आहे, संभाजीराजांनी आपल्या अतुलनीय होतात्म्याने शिवाजी- 
महाराजांची नैतिक आणि आध्यात्मिक संपत्ती नुसती राखली नाही तर ती अनेकपटींनी उज्ज्वलतम 
आणि बलशाली केली !” 


संभाजीराजांच्या वधाच्या काही नोंदी पुढीलप्रमाणे आढळतात. 

जेधे शकावली नोंद - 

फाल्गुन वद्य ३० अवरंगजेब (तुळापूर) संभाजी राजे व कवी कलह यास जिवे मारून सिरच्छेद 
केले, ८ 

देशपांडे दप्तर, पुणे - 

तुळापुरीं तेच वर्षी मुक्काम जाहला. मग सन तिसा समानीन अलफ सवछर विभव सके १६१० 
सत हजार १०९८ मध्यें राजश्री संभाजीराजे दस्तगत केले तें सवछर झाले. 

आलमगीरनामा - 

उस बेदीन का फसादा करना और मुसलमानों के शहरो को लूटना उसके जिंदा रखने से बढा 
हुआ था। इसलिये शरीयतवालो काजियो ओर मुफतिया के फतवा और दीनदौलत वालों की सलाह से 
उसको मारना वाजिब ठहरा इसलिये २१ जमादिलावल अव्वल स ३२ (चैतबादि ८/४ मार्च) को 
कोरागांव (फतहाबाद) मे मुक्काम होने के पिछे २९ (चैत सुदि १/१२ मार्च) को वह कवी कलश 
समवेत, जो सव जगह उसके साथ रहा था; - की मारनेवाली तलवार से मारा गया। 

“काफर बच्चा जहत्रमी रत्फ' 

चिटणीस बखर- 

तत्काळ तुळापुरीवर शके १६१० विभव नाम संवत्सर यांत मारिलें.. 


वबधस्थळ - वृंदावन (समाधी) 


संभाजीराजांचा वध वढू बु॥ येथे करण्यात आला की, तुळापूर येथे करण्यात आला की कोरेगांव 
(फतेहबाद) येथे करण्यात आला ? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जातो. त्यास कारण या बाबतीत विविध 
साधनांतील विविध नोंदी आहेत. त्यांचा परामर्श यापूर्वी घेतला आहे. 

औरंगजेबाच्या छावणीचे विराट स्वरूप पाहिले तर भीमा नदीच्या काठावरील बऱ्याच गावांचा 
त्यात समावेश करता येईल. वढू, कोरेगांव, तुळापूर, तालुका पाबळ मधील अनेक गावांतून सैनिकांचे 
तंबू लावले असतील आणि बादशहाचा तंबू व त्याच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांचे तंबू तुळापूर या भीमा आणि 
इंद्रायणी नदीच्या काठावरील गावात लावले होते. 


३६८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


ल _ 18828 लाता 


"४८१८००००११ «४०८५ 


छ. संभाजीमहाराजांच्या वढू बु.1। येथील वृंदावनाची पूजा-अर्चा, धूप-दीप, नेवेद्य वगैरेसाठी 
भिकाराम गोसावी व वासुदेवभट बिन शामभट धर्माधिकारणी यांना दिलेली वतन सनद. 
(पुराभिलेखागार, पुणे यांच्या सौजन्याने) 

(श्री. पांडुरंग बलकवडे यांच्या सहकार्याने) 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


ण कलह हाक मा 
डशाच्यनफ्र्मयणक 
टफळडळाय्रल्नश्ध 


गोविंद गोपाळ ढगोजी, मेगोजी यांना दिलेली वतनाची सनद. 
(पुराभिलेखागार, पुणे यांच्या सौजन्याने) 
(पांडुरंग बलकवडे यांच्या सहकार्याने) 


३७० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 

वढू, आपटी व तुळापूर जवळील 'डेरा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जागेत बादशहाचा तंबू 
असावा. त्या परिसरातील पंचक्रोशीतील लोकांकडून आज 'डेरा' ही जागा दाखविली जाते. त्यामुळे 
मुख्यालयाचे ठिकाणीच दरबार भरविला जाणार व तेथूनच आदेश दिले जाणार. त्यानुसार संभाजीराजांच्या 
शिक्षेची सुनावणी मुख्यालयाच्या ठिकाणाहून झाली व तसे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे त्यांचा वध 
तुळापुरी झाल्याच्या नोंदी विविध साधनांतून येतात. 

मासिरे आलमगिरीत कोरेगांव (फतेहबाद) येथे वध झाल्याची नोंद आढळते. कोरेगांव ते वढू हे 
अंतर फक्त ३ किलोमीटर आहे. त्या सर्व परिसरात छावणी होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष वढू गांवचा त्यात 
उल्लेख नाही. 

धनकवडीच्या कुलकर्ण्यांच्या मजहरात 'वढू' चा उल्लेख' १४ जानेवारी १७१९ च्या धनकवडीच्या 
कुलकर्ण्यांच्या मजहरातील उल्लेख. पादशहा वढू कोरगांव येऊन मुक्काम केला तेथून लष्कर पाठवून 
राजे पहिलेच गेले होते त्याचा लेख संभाजीराजे धरोन आणिला. (को ॥ किंवा मोजे) वढू कोरेगावात 
मारिला. त्याचा लेक शाहूराजा व बाईका जालीत ठेवली.” 


संभाजीराजांच्या वृंदावनाचा शोध 
प्रसिद्ध इतिहाससंशोक वा. सी. बेंद्रे यांनी इ.स. १९३४ मध्ये वढू येथील छत्रपती संभाजी 
महाराजांचे वृंदावन शोधून काढले. 
वृंदावन दाट निवडुंगात पूर्णपणे झाकले गेले होते. त्याचा जीर्णोद्धार व्हावा व यासाठी देवास 
संस्थानचे राजे खासेराव पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी तयार करण्यात आली. 
त्या कमिटीत काही नामवंत मंडळी होती. कै. दत्तो वामन पोतदार, कै.न.चिं.केळकर, कै.शं.ना. 
जोशी इ. त्यांनी पेशवे दप्तरातील खालील सनदांवरुन शाहू महाराजांनी आपल्या वडिलांचे वृंदावन 
बांधले हे निश्‍चित केले. 
त्या सनदा पुढीलप्रमाणे - 
छ. २२ मोहरम 
सन खमस अशर 
पौष व॥ ९, मंगळवार 
(१८ जानेवारी, सन १७१५) 
राजमंडल क्रृंदावन - क्रृंदावन महाराज राजश्री 
केलासवासी संभाजीराजे स्वायी दर जागा मोजे वढू ता पाबळ ग्रा. जुन्नर भिकाराम 
गोसावी व वासुदेवभट बिन शापभधट, धर्माधिकारीणी वरृंदावनाचे सुश्वषेबदल ठेविले 


आहेत. नेवेद्य व नंदादीप व धूप व बाग करावयास व तुलसी लावाववास व 
अत्रछत्राबद्दळ इनाम छ?२ गोहरय सन खपस असार मोजे मजकूर पकी इनाम जमीन 


त्यापैकी .॥. १५ पड जमीन तीन प्रतिची ? आसल इनाम जमीनीत घातला आहे. 
शाहु दप्तर रुमाल नं. ११ (पेशवे दप्तर) 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३७१ 


माघ वद्य ११ छ २४ साबान 
शके १६५४ सु॥ सास (सलासीन) 
मंगळवार, (३० जानेवारी, सन १७३१) मया व अलफ 
राजमंडल इनाम - 
गोविंद गोपाल ढगोजी 
मेगोजी हे मोजे वढु त॥ (तर्फ) पा 
बल येथे राहुन केलासवासी 
यांचे कृंदावनापासी राहुन 
झाडलोट करिताती या 
करितां जफर मजकुरास मोजे 
मजकूर पैकी पड जमीन 
छ२४ शाभान सन सलास 
जमिन बिघे 
प 
पहिली सनद - भिकाराम गोसावी व वासुदेवभट बिन शामभट धर्माधिकारी यांना १८ जानेवारी, 
सन १७१५, मंगळवार, शके १६२६, पौष व. ९ रोजी करून दिली आहे. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर 
शाहू महाराज साताऱ्यास आल्यानंतर म्हणजे (इ. स. १७०८) नंतर ७ वर्षांनी ही व्यवस्था केली आहे. 
यावरून शाहू महाराजांनी हे वृंदावन इ.स. १७१५ मध्ये बांधले असे म्हणण्यास हरकत नाही. 
वृंदावनाच्या शुश्रूषेसाठी नैवेद्य, नंदादीप आणि तुलशी व अतन्नच्छत्रासाठी ही इनामे दिली आहेत.“ 
दुसरी सनद - इ.स. १७३३, जानेवारी ३०, (माघ वद्य १०, शके १६५४) मध्ये गोविंद 
गोपाल ढगोजी मेगोजी यांना परिसराची झाडलोट व स्वच्छता व निगेकरिता दिली आहे. ही सनद 
वृंदावन बांधल्यानंतर १८ वर्षांनी दिली आहे.“ 


समाधि- व्यवस्थेसंबंधीचा पाठपुरावा 


पेशवे दप्तरातील वरील सनदांवरून छत्रपती शाहूराजांनी आपले वडिलांच्या वृंदावनाची व्यवस्था 
चोख राहावी, त्याच्या आसपासचा परिसर स्वच्छ राहावा, पूजा-अर्चा, धूप-दीप, नैवेद्य, अन्नच्छत्राची 
व्यवस्था व्हावी यासाठी इनामे दिली. तथापि या व्यवस्थेचा पुढे पाठपुरावा झाला का ? तसा झाला 
असता तर वृंदावन निवडुंगातून शोधून काढावे लागले नसते. 

या संदर्भातील पेशवे दप्तरातील नोंदी - शाहू महाराजांनी आपले वडील छत्रपती संभाजीराजांच्या 
वृंदावनाच्या व्यवस्थेसाठी दिलेले इनाम 

(१) वासुदेव भट बिन शामभट धर्माधिकारी व भिकाराम गोसावी 

(२) गोविंद गोपाळ ढगोजी मेंगाजी (महार) 

यांच्या कोणत्याही वारसाने ब्रिटिश इनाम कमिशनपुढे आपल्या कैफियती दिल्याचे आढळत 


नाही आणि ब्रिटिशांनीसुद्धा वढू बु।। गांवच्या इनामदारांच्या यादीत वरील इनामाची नोंद केलेली 
आढळत नाही. 


३७२ ज्वलज्न्वलनतेनस संभाजीराजा प्रकरण अळगवे 


पेशवे दप्तरातील वढू वु॥ गावासंबंधी असलेल्या पुणे जमाव रुमाल क्र. ११९३, मौजे वदु वु॥ 
या रुमालातील उत्तर पेशवाई काळापासून ते ब्रिटिश अमदानीपर्यंतच्या वढू वु॥ गांवच्या महसुलाच्या 
जमाखर्चाचे तसेच गांवच्या जमीनझाड्याचे, गावझाड्याचे अनेक वर्षांचे हिशोब मिळतात. तसेच 
गावच्या सर्व इनामदारांच्या इनामासंवबंधीच्या जमाखर्चाच्या नोदी मिळतात. 

गावच्या सर्व वतनटारांनी आणि इनामदारांनी त्रिटिशसत्ता आल्यानंतर त्रिटिश इनाम कमिशनला 
दिलेल्या आपल्या गावच्या इनामांच्या संदर्भातील कैफियती व त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांचा 
अभ्यास केला असता, तसेच त्रिटिश इनाम कमिशन चौकशीनंतर प्रत्यक गावचे मालकी हस्तांतर 
रजिस्टर वनविले, त्यातील नोंदी तपासल्या असता आपणांस छत्रपती संभाजीराजांच्या समाधीसंवंधात 
दिलेल्या इनामांच्या व समाधीवर होणाऱ्या गावखर्चाच्या कोणत्याही नोंदी मिळत नाहीत. 

यावरून असे म्हणता येईल को, छत्रपती शाहू महाराजांचे पश्चात्‌ या समाधीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष 
झाले व समाधी पूर्णपणे जनमानसातून लुप्त झाली व तिच्याभोवती निवडुंगांनी आश्रय घेतला. 

वरील संदर्भातील नोंदी असलेल्या कागदपत्रांचा सारांश - 

(१) वढू वु॥ (तर्फ) पावळ पो (परगणे) मजकूर प्रांत पुणे येथील पाटील तक्षीमा किती > त्यांपैकी 
प्राचीन कोण ? नवीन कोण ? इ. संवंधीचा इ.स. १८२८ चा कागद. या कागदात सिवले 
पाटील, अरगडे पाटील इनाम, मुलाणा मुलाणथळ, चिंचवडकर देव यांचा इनाम, माहार इनाम, 
महार यास गावात सरकार आल्यावर चाकरीकरिता इनाम आहे. कुलकर्णी इनाम, आ्रामजोशी 
इनाम इ. गोष्टींचा उद्लेख आहे. 

(२) मशिदीस इनाम - मशिदीची झाडलोट करणेसाठी, तावुतासाठी इनाम दिला आहे. 

(३) इनाम चिठा यादी - श्री देव चिंचवडकर, मुलाणा, माहार, पाटील, कुलकर्णी, देशपांडे इ. 
दिलेल्या इनामांचा हिशोब. 

(४) यादी वर्षासने व देवस्थान व हकदार - देशमुख, देशपांडे, सरपाटील, कुलकणीं देवस्थानपैकी 
मारुती शेंदूर भैरव, नवरात्रखर्च, घटाची पूजा, भराडी, शिदा वगेरे, महादेवास श्रावणमासीं 
अभिषेक नंदादीप वर्गरे. 

(५) जमीन झाडा वढु वु॥ इ.स. १८२१९ 

(६) वढू वु॥ येथील सन इ.स. १७५९ चा महसूल हिशोब 

(७) वढू वु येथील इ.स. १८२९ चा मानपान - मानकरी 

(८) वदु बु॥ येथील इ.स. १७८२ मधील सिवले पाटलांची तकरीर 

(९) गावात होणाऱ्या विविध बाबींवरील होणारा सरकारी खर्च - इ.स. १८२९ 

(१०)1आठ भायाअंला रिट्टांडटा”, वढू वु॥, ता. शिरूर, जि. पुणे चा उतारा इ.स. १८८६-८७ 

(११)जमीन मोजणी इ.स. १८२५-२६. 

(इतिहाससंशोधक श्री. पांडुरंग बलकवडे यांच्या हस्तलिखितावरून) 
वरील सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास करता छत्रपती संभाजीराजांचे वृंदावनासाठी दिलेल्या इनामाबाबत, 
वासुदेव भट विन शामभट धर्माधिकारी, भिकाराम गोसावी, तसेच गोविंद गोपाळ ढगोजी मंगोजी या 


2 * आ 


इनामदारांच्या नावांचा कोठेही उल्लेख नाही. तसेच सध्या वरील इनामदारांचे वंशज या गावात राहात 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३७३ 


नाहीत व त्यांच्यासंबंधी कोणतीही माहिती मिळत नाही. 

२० फेब्रुवारी, १७०७ ला औरंगजेबाचा मृत्यू झाल्यावर आज्जमशहाने आपण बादशहा म्हणून 
जाहीर केले आणि शाहू महाराजांना त्याने सोडले. १३ मे, १७०७ ला शाहूराजे दक्षिणेकडे निघाले, 
त्यावेळी त्यांना शिवाजीराजांच्या स्वराज्यावर राज्य करावे, आपली फौज बादशाही चाकरीसाठी गरजेनुसार 
पाठवावी आणि दक्षिण सुभ्यातील चौथाई व सरदेशमुखी वसूल करावी इ. गोष्टींची तोंडी मान्यता 
मिळाली होती. 

त्यानंतर शाहूराजांनी १२ जानेवारी, १७०८ रोजी स्वत:स राज्याभिषेक करून घेतला. त्या 
वेळी सुद्धा जुत्रर परगणा मोगलांकडेच होता व त्याअंतर्गत पाबळ, वढू, कोरेगांव ही ठिकाणे अर्थातच 
मोगली अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात होती. इ.स. १७११ ते १७१७ पर्यंत शाहू आणि ताराबाई यांचा संघर्ष 
चालू होता. जुले, १७१९ रोजी येसूबाई साताऱ्यास आल्या. त्या वेळी शाहूराजांना मराठी राज्याच्या 
सनदा मिळाल्या. त्यात बारामती, वाई, इंदापूर, सातारा, कराड, खटाव, माण, जुत्रर, फलटण, 
मलकापूर, तारळे, पन्हाळा, आजरे, कोल्हापूर वगैरे एकूण ३५ महाल होते.“' तरीसुद्धा इ.स. १७१५ 
मधील वरील वासुदेव भट धर्माधिकारी व भिकाराम गोसावी यांच्या सनदांची अंमलबजावणी झालेली 
दिसत नाही. मोगली अंमलदार या ठाण्यांवरून हालले नव्हते. त्यांनी आपली पदे सोडावी असा त्यांना 
हुकूम नव्हता. त्यामुळे ते शाहूची आज्ञा मानीत नव्हते. 

दुसरी गोविंद गोपाळ ढगोजी मंगोजी यांची सनद इ.स. १७३३ मधील आहे. त्या वेळी जुत्रर 
शाहुराजांकडेच होते. तरीसुद्धा या सनदेचा भोगवटा झालेला दिसत नाही. त्यामुळे वरीलपैकी कोणाचेच 
वंशज या गावात नाहीत आणि ब्रिटिश इनाम कमिशनसमोर कैफियती सादर झाल्या नाहीत. 

महार जातीचे 'गायकवाड' आडनावाचे लोक येथे राहातात. त्यांना हडकी ही परंपरागत इनामे 
आहे. 'देवटिके' नावाचे जमिनीचे इनाम आहे. 

कवी कलशाच्या वृंदावनाचा कोठेही उल्लेख नाही. त्याचे वधानंतर त्याचे कुटुंबाबद्दलचा उल्लेख 
रघुवीरसिंह यांच्या 'दुर्गादास राठोड' या ग्रंथात आढळतो. - दुर्गादास व अकबर यांनी पाली येथील 
वास्तव्यात कवी कलशाने त्यांना मदत केली होती. ते उपकार जाणून इ.स. १७०७ मध्ये कवी 
कलशाच्या विधवा पत्नीस व मुलांना दुर्गादासाने आधार दिला व स्वत: मोगलांशी वरचेवर सामना 
करावा लागत असल्यामुळे आर्थिक बाजू बळकट नसतानासुद्धा त्यांच्या उदरनिर्वाहाची सोय करून 
दिली.'“* 

कवी कलशाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाची महाराष्ट्रात काही फिकीर झालेली दिसत नाही. 
त्याच्या पत्नीस मेवाडला दुर्गादासकडे आश्रयासाठी जावे लागले. कवी कलशाच्या कर्तृत्वाचेच हे फळ 
त्याच्या बायका-मुलांना भोगावे लागलेले दिसते. 

संभाजीराजांची आणखी एक समाधी शिखरशिंगणापूर येथे आहे. शहाजीराजे, शिवाजीराजे व 
संभाजीराजे यांच्या समाध्या शिंगणापूर येथे आहेत. देवस्थानचे ठिकाणी समाध्या बांधण्याची प्रथा पूर्वी 
होती. तीनुसार या समाध्या बांधल्या आहेत. शिखरशिंगणापूरचा महादेव हे भोसले घराण्याचे देवत 
असून आजही ते त्या घराण्याची खाजगी मालमत्ता म्हणून आहे. 

तुळापूर येथे संभाजीराजांची छत्री असून तेथे एक अर्धाकृती पुतळा उभारला आहे. तेथे संभाजीराजांच्या 


३७४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकरावे 


जीवनातील प्रसंग दाखविणारी तैलचित्रे लावण्यात आली आहेत. ही तैलचित्रे तेथील संगमेश्‍वर 
मंदिराचा जीर्णोद्धार करणारे श्री. निरगुडकर यांनी लावली आहेत. तेथेसुद्धा संभाजीराजांची पुण्यतिथी 
साजरी केली जाते. 


बढू येथील समाधीची आजची व्यवस्था 

वढू येथील छत्रपती संभाजीराजांच्या वृंदावनाची व्यवस्था आज चोख आहे. त्यावर मेघडंबरी 
उभारली असून परिसरात संभाजीराजांचा भव्य पुतळा उभारला आहे. प्रतिवर्षी फाल्गुन अमावस्येस तेथे 
पुण्यतिथि-समारंभ भव्य प्रमाणात साजरा केला जातो. त्यास जत्रेचे स्वरूप येते. 

पुणे येथील श्री. मिलिंद एकबोटे यांच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती संभाजी महाराज स्मृति-समितीमार्फत 
व वढू ग्रामस्थांचे विद्यमाने प्रतिवर्षी फाल्गुन अमावस्येस छत्रपती संभाजी महाराज बलिदानदिन विविध 
उपक्रमांच्या माध्यमातून भव्य प्रमाणात साजरा केला जातो. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवनावर 
व्याख्याने आयोजित केली जातात व संभाजी महाराजांच्या स्मृतीस अभिवादन केले जाते. समितीकडून 
संभाजीराजांच्या भव्य स्मारकाची योजना कार्यान्वित होत आहे. पुतळा बसविण्यासाठी शिरूरचे श्री. गो. 
ना. वाघ, तालुक्यातील मंडळी तसेच ? ? बुद्रुकचे ग्रामस्थ यांचे परिश्रम कारणीभूत आहे. उद्घाटनासाठी 
प्राचार्य शिवाजीराव भोसले आणि केंद्रीयमंत्री यशवंतराव चव्हाण उपस्थित होते. 


त्रिशताब्दी समारंभ (१९८९) 

इ.स. १९८९ साली संभाजीराजांच्या होतात्म्यास ३०० वर्षे पूर्ण झाली. छत्रपती संभाजी- 
महाराजांच्या त्रिशताब्दी समारंभासाठी आदरणीय राजमाता श्रीमंत सुमित्राराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समिती निर्माण करण्यात आली व त्या वेळचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय शरद पवार यांच्या प्रेरणेने 
केंद्रीय मंत्री कृष्णचंद्र पंत यांचे हस्ते त्रिशताब्दी समारंभ साजरा करण्यात आला. तसेच पुणे येथील 
त्यावेळचे उपनगराध्यक्ष श्री. सुरेश नाशिककर यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती संभाजी प्रतिष्ठानची 
स्थापना झाली. त्यांच्या विद्यमानेच पुणे येथे छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा डेक्कन जिमखाना येथे 
उभा करण्यात आला. त्याचे अनावरण आदरणीय अटलबिहारी वाजपेयी यांचे हस्ते झाले. हे प्रतिष्ठान 
प्रतिवर्षी फाल्गुन अमावस्येस छत्रपती संभाजी महाराजांची पुण्यतिथी साजरी करते. 

कोल्हापूर येथील प्रसिद्ध इतिहास संशोधक प्रा. डॉ. जयसिंहराव पवार यांनी संभाजी स्मारक ग्रंथ 
संपादित करून त्रिशताब्दी समारंभप्रसंगी प्रसिद्ध केला आणि त्याच दिवशी प्रस्तुत लेखकाने संभाजीराजांना 
मुजरा हे काव्य अर्पण केले. 

कवी योगेश यांची छत्रपती संभाजीमहाराजांवरील कविता प्रसिद्धच आहे. 

पन्नास वर्षांपूर्वी छत्रपती संभाजी महाराज यांची पुण्यतिथी साजरी केल्याची बातमी दैनिक सकाळ 
या वृत्तपत्रात दिनांक ७ एप्रिल, १९५१ रोजी आली होती ती अशी - 
संभाजी महाराज पुण्यतिथीस दोन हजारांपेक्षा अधिक लोक हजर 

वडू बुद्रक (ता. शिरूर) ता. ६ : श्री. छत्रपती संभाजी महाराजांची २६२ वी पुण्यतिथी वढूची 


गांवकरी मंडळी, पुण्याचे संभाजी स्मारक मंडळ व वीरस्मृति-मंडळातर्फे वडू येथें आज साजरी झाली. 
खिलारी जनावरांचे प्रदर्शन, हुतूतूचे सामने, भजन, कीर्तन, चित्रपट यांचबरोबर संभाजी महाराजांचे 


प्रकरण अकरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


३७५ 


चरित्र यावर भाषण वगैरे कार्यक्रम झाले. वढूच्या आसपासच्या भीमा कोरेगाव, बहुळ, सणसवाडी, 
शिक्रापुर, तळेगाव (ढमढेरे) आदी पंधरा खेडेगांवातील सुमारे २००० गावकरी आले होते. पुण्याहून 
आमदार डॉ. बा. चिं. लागू, श्री. अण्णासाहेब आवटे, म. म. प्रा. द. वा. पोतदार, भारत इतिहास 
संशोधक मंडळाचे श्री. शं. ना. जोशी, मुंबई प्रांतांचे लाईव्ह स्टॉफ एक्स्पर्ट श्री. डी. बी. कोले, श्री. 
ढमाले, शिरूरचे मामलेदार श्री. शिवरामपंत कुलकर्णी वगैरे मंडळींनी आजच्या उत्सवात भाग घेतला 
होता. महाराष्ट्रातील एक प्रमुख साखर कारखानदार श्री. वामनराव डहाणूकर यांनीं सकाळीं आठ वाजंता 
खिलारी जनावरांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन केल्यावर कार्यक्रमास सुरवात झाली. प्रदर्शनांत आसपासच्या 
खेड्यांतील १४० जनावरे (गाई व बैल) होतीं. त्यांपैकी ८० जनावरांना सुमारें ४४० रुपये किंमतीची 


बक्षिसे मिळाली. 
(_] (] (3 
संदर्भ टीपा 
१. निविऔ - पृ. १८१ २६. ७50 ०1 21-389 ४०1 - 6 
२. मोमसं - पृ. २६-२७ २७. मऔ - पृ. ३७-३८ 


३. मइसा खं - १८, १३ जाने. १६८६ (शके २८. मराचिब - पृ. २६ 
१६०८) २९. मस्वायु - पृ. १७-१८ 

४. श्रीराशि (मे.) खंड १ - पृ. ४३९ ३०. मोआम - पृ. ९८ 

५. मऔ - पृ. ३७ ३१. निविओ - पृ. १८७ 

६. रिठा 3101011 ९9 ७-110-111 ३२. ताराबाई कालीन कागदपत्रे - पृ. ४५८ 

७. ऐश - पृ. ३२ ३३. मराठेशाहीचा मागोवा (डॉ.ज.प.) - पृ.२०० 
८. सेनापती संताजी घोरपडे (ज.प.) - पृ. ३ ३४. कित्ता - पृ. ९१, ९२, ९३ 

९. कासंऐपया - पृ. २२ ३५. मऔ- पृ. ३८ 

१०, छासंच (बें.) - पृ. ४७३ ३६. कित्ता 

११. मोदबा - खं.१ - २९ सप्टे १६८८ ३७. अखबार - क्र. ५९० 

१२. शिवभारत स.वृ. अनुवाद - अध्याय ३१ इलो ३८. मुद 

६१-६७ पृ. २१२-२१३ ३९. मऔ - पृ. २८ 

१३. मऔ- पृ. ३६ ४०. मस्वायु - पृ. १८ 

१४. मस्वायु - पृ. १५ ४१. मऔ- पृ. ३९ 

१५. मऔ- पू. ३७ ४२. मोआम - पृ. १०० 

१६. मस्वायु - पृ. १५ ४३. निविऔ - पृ. १७८ 

१७. मराचिब - पृ. १४ ४४. औसंड - (ज.स.) (अनु. कोलारकर) - पृ. १०- 
१८. मस्वायु - पृ. १५ शड 

१९. मराचिब - पृ. २४ ४५. अआ - (पगडी) पृ. ४१ 
२०. ऐश-पृ. ३१ ४६. निविऔ - पू. १७८-१७९ 
२१. मस्वायु - पृ. १६ ४७. पुरि - पृ. ३०८ 
२२. मऔ- पृ. ३७ ४८. मुस - पृ. ३०७ 
२३. मोआम - पृ. ११३ ४९. ॥08 (.9 -5. 

२४. विआ (बु.सा) - पृ. ७६९-७० ५०. 1९०७४ ० १0813) एा]॥1९ 51311९9312 001९-७9 
२५. मइसा - खं.२० ले. २८९ - पृ. ४३० 205 


३७६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण अकराये 
५१. पस्वायु - पृ. २० ६८. मऔ - पृ. ४१ 

५२. आप, (गुळवणी) - पृ. १२४ ६९. मऔ - पृ. ४० 

५३, दहिद्रसा - पृ. ७६ ७०, मओऔ - पृ. ४० 

५४. अहोमो - पृ. २३७ ७१. मऔ - पृ. ४१ 

५५. भोपसं - पृ. ३९ ७२. १20 & 10९०9 १ा09॥01 [२॥]॥९ -७ - 189 
५६. मऔ - पू. ३९ ७३. श्रीराशि - (में.) पृ. ३२५ 

५७. मस्वायु - पृ. १९ ७४. मोमसं - पृ. ३९ 

५८. मोमसं - पृ. ३१ ७५. शिचसाखं ५ (जु. ऐ. गो.) ले ६ - पृ. ९ 

५९. मस्वायु - पृ. १९ ७६. पुरुषार्थ वर्ष ५१ मार्च १९७५ - पृ. ११६ 
६०, मराचिव - पृ. २८ ७७. मस्वायु - पृ. २० 

६१. मोमसं - पृ. ३१९ ७८. ऐश - पृ. ३२ 

६२. मरचिव - पृ. २९ ७९. शिचसाखं ५ - पृ ६९ 

६३. मोमसं - पू. ३१ ८०. शाद - क्र. ११ (पेद.) 

६४. मस्वायु - पृ. २० ८१. शाहूरो - क्र. ८८ पृ. ३६ पुडके क्र. १४४४ पेद. 
६५. मोमसं - पृ. ३१ ८२. मरि - पृ. १५२ 

६६. मस्वायु - पृ. २० ८३. कित्ता 

६७. निविओऔ - पृ. ७ ८४. दुर्गादास राठोड - पृ. २४२ 


[४०1०111920 


प्रकरण अकराते ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३७७ 


ह 


॥ ०७.० ...णी 


रा .)॥/ 87 
43 
क£. ४ ७० 
22 


न्स “ह ५८ वि १ 


> ८ ट्र ४ $ 
४220 पारी 


ष्ट 


2. १ स्का गभ 2” (९३ क 


छत्रपती संभाजी महाराज 
संजय गोडबोले, पुणे यांच्या सौजन्याने 
मूळ संदर्भ-इंडियन बुक पेंटिंग्ज, ब्रिटिश लायतव्ररी, लंडन १९८६ 


(यी) 


प्रकरण वारावे 


(न्या) 
५0721) धार्मिक वृत्तीचा थोर राजा 


0 धर्मवीर आणि स्वातंत्र्यवीर छत्रपती संभाजी महाराज 
0 संभाजीराजे व काव्यग्रंथ 
0 संभाजीराजांचे कुटुंब 


धर्मवीर आणि स्वातंत्र्यवीर संभाजी महाराज 


आजवर अनेकांनी संभाजीराजांना 'धर्मवीर' ही उपाधी लावली आहे, ती त्यांच्या ९ वर्षांच्या 
कारकिर्दीतील धार्मिक धोरणामुळेच असे म्हणावे लागेल. 

औरंगजेव १६८१ मध्ये दक्षिणेत आला तो काफोर विरुद्ध मोमीन असा जिहाद (धर्मयुद्ध) 
पुकारून व या जिहादमधून पुण्यसंचय आणि आत्मोद्धार करण्याचे हेतूनेच ! 

संभाजीराजांना औरंगजेबाच्या धर्मयुद्धास आव्हान देणे प्राप्त झाले. औरंगजेबाने आपले सैन्यबळ, 
संपत्ती, मातबर सेनापती आणि राजनैतिक सामर्थ्य यांना त्यासाठी पणाला लावले व या जिहादात जेते 
होण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केला. संभाजीराजांनी त्यास कडवा प्रतिकार केला आणि त्याच्या चोफेर 
हल्ल्याला समर्थपणे तोंड दिले. तथापि दुर्दैवाने औरंगजेबाच्या फितुरीच्या अस्त्राला ते बळी पडून 
बेसावध अवस्थेत पकडले गेले. 

औरंगजेबाला ९ वर्षे सतत मराठ्यांशी झुंजत राहावे लागले. महाराष्ट्रात सदैव धर्माभिमान जागृत 
राहिला. त्याचे श्रेय अर्थातच नायकास म्हणजे राजाला द्यावे लागेल. औरंगजेबाच्या स्वतःच्या अंदाजानुसार 
सहज विजय प्राप्त झाला असता तर त्याच्या धर्मांतराच्या स्वप्नांची पूती झाली असती. संभाजीराजांनी 
ही गोष्ट त्यास फारशी साध्य होऊ दिली नाहीच आणि त्यांच्या होतात्म्यामुळे तर महाराष्ट्रात राजरक्षण 
व धर्मरक्षण यांचे यज्ञकुंड पेटले आणि त्यांच्या या आत्मयज्ञाच्या ज्वाळा अधिकच जळजळीत 
जनजागृती करून गेल्या व पुढे औरंजबाच्या धर्मयुद्धाची (जिहाद) राख झाली ! 

संभाजीराजे कवी कलशाच्या 'बोलेमागुती' शाक्तपंथात गुरफटले होते, तरी त्यांनी ही बाब 
आपल्या स्वतःच्या पुरती मर्यादित ठेवली होती. तीत महाराष्ट्रीय जनतेला ओढले नव्हते, किंवा 
आपल्या आप्तस्वकीयांना, कारभाऱ्यांना, सेनाधिकाऱ्यांना त्यात ओढले नव्हते. किंबहुना वैदिक धर्माची 
जपणूक करणारे त्या वेळचे जे संतमहंत होते, त्यांना मदत करून वडिलांप्राणे 'स्वधर्मरक्षक' म्हणून 
स्वतःचे कर्तव्य बजावले होते. ही गोष्ट त्यांनी धर्मस्थाने आणि संतसज्जनांच्या मठांना, देवस्थानांना 


प्रकरण बारावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३७९ 


त्यांच्या यात्रा-उत्सवांना दिलेल्या मदतीचा विचार केल्यास लक्षात आल्यावाचून राहात नाही व त्यांच्याबद्दल 
एक वेगळा आदरभाव निर्माण होतो. 

उदा. एक शिलालेख - 

३१ जुले, १६८० चा उत्तनूर मडीवाल शेतासमोरील शिलालेख.' 

शके १६०२, श्रावण शुद्ध१५ रा. संभाजीराजे यांनीं कोलालच्या कारकुनास आज्ञा केली की; 
चन्नभट यांचा पुत्र व्यंकटेशशास्त्री यास उत्ततूर मडीवाळ बक्षिस दिले. 


संतमहंतांच्या मठांना सहाय्य 


तुकाराम महाराजांचे पुत्र महादोबा, वस्ती देहू यांना वर्षासनाची मोईन पादशाही होन लुगडी 
यांबद्दल गला जोरी बारूले महालमापें खंडी १ मोईन आहे. ती पुढे संभाजीराजांनी कायम केल्याचे पत्र 
पुणे प्रांताच्या विनायक उमाजी या देशाधिकाऱ्यास १९ ऑगस्ट, १६८० रोजी दिले.' 

पाटगांवच्या मौनीबाबांच्याबद्दल ते ईश्वरी पुरुष असल्याचा उल्लेख संभाजीराजे आपल्या पत्रातून 
करतात व कुडाळच्या राम देशाधिकाऱ्यास सूचना करतात, त्यांच्या पालखीसाठी भोई व वाजंत्रीची गरज 
आहे. त्यांचे शिष्य तुरतगिरी यांच्याजवळ त्यासाठी १२५ होन पाठविणे. (त्यातील वाजंत्रीसाठी २५ व 
भोई यासाठी १०० होन). गोसावींना हयातभर हे देण्यांत यावें. 

समर्थाच्या ठिकठिकाणच्या मठांच्या संभाजीराजे यांनी दिलेल्या मदतीची निरनिराळ्या सनदांतून 
माहिती मिळते - 


चाफळ 


समर्थांनी अंगापूरच्या डोहात सापडलेल्या राममूर्तीची चाफळ येथे स्थापना करून राममंदिर 
बांधले. तेथे पूजाअर्चा व इतर व्यवस्था करण्यासाठी राजांनी मोइन सनद करून दिली. चाफळ येथील 
रामाचे पूजेनिमित्त व नैवेद्यासाठी छत्रपती शिवाजीराजांनी शके १५९७, चैत्र शु. १ (१६७५) प्रत्यही 
पातशाही दर होन (१२) पातशाही व दररोज १ टकबंदी १७॥ शेर ९ टांक व नख्त खुर्दा १ रास 
पेशकी दिली होते. पुढे चालू ठेवले. अस्सल पत्र दिवाकर गोसावी यांच्या हाती दिले. 

(१८ ऑक्टोबर १६८०) ह्या वेळी समर्थ रामदासस्वामींना त्यांचे नित्यनैमित्तिक अभ्यागत इ. 
साठीं छत्रपती शिवाजीराजांनी (शके १५९७ चैत्र शु.१) इ. स. १६७५ मोईन करून दिली होती. 
त्यास सडीक तांदुळ, डाळी, तूप, सुपारी, कात, मीठ, दिव्यासाठी तेल इ. जिनसा (एकूण एक मण 
२९ शेर साडेचार टाक, ३ शेर) पाने ५०० रोज (विड्याची पाने). समर्थ रोज विडा खात असत. 

दुभती म्हैस. ती भाकड झाल्यावर दुसरी म्हैस देणें. १॥ शेर तेल नंदादीपासाठी गोसावियांकडे 
समुदायास देणें. पूर्वी जावळी सुभ्यातून सरपण व गवत दिले जात होते. सातारा सुभ्यांतून दिलें जावें. 
जावळीचे देशाधिकारी काशी रंगनाथांना राजांनी कळविलें. सामुग्री व्यवस्थित पोहोंचवावी त्यास विलंब 
लावूं नये. त्यासी समर्थांकडे २ होन पगारावर एक हरकारा नेमला आहे. त्याप्रमाणें धर्मदाय म्हणून 
त्याचे मार्फत हें पाठवावें अशी आज्ञा दिली. शिवाजीराजांची सनद संभाजीराजांनी पुढें चालूं ठेवली. 

चाफळ येथें हनुमंताचे देवालय समर्थानी बांधले. तिकडे इनाम होते. वरील देवाचे देवार्चन 
रघुनाथभट करीत होते.... त्यांना नैवेद्य व दीपासाठी किरकोळ साहित्य पुरविलें. यासाठी सुरनिस 


३८० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण वारावे 


आण्णाजी दत्तो यांनीं त्यांना शिराळें ह्या ठिकाणीं २ रक्कम ५० (नाटोली सेत २५ , वेणाबाई सेत 
२५) टके व मोन वांकुरडे ता. शिराळे मोजे विलासी (बिळाशी) ता. बारूण (चरण) येथील इनाम 
द्लिं. 
चाफळ येथील रामनवमी उत्सव 
चाफळ येथे रघुनाथ देव हे रामनवमी उत्सवाची व्यवस्था करतात. त्यासाठी धान्य व कापडासाठी 
होन ११॥ ची तरतूद केली व दशमीचे दिवशी २१ ब्राह्मणांना भोजन व दक्षिणा प्रत्येक ६४(चार 
आणे) देण्यात यावी व देवाचा उत्सव सालाबादप्रमाणे चालू ठेवणेबाबत कऱ्हाडचे देशाधिकारी भानजी 
गोपाळ यांना कळविले. (१९ ऑक्टेबर, १६८०) 
चाफळ येथील उत्सव व यात्रा यावेळी शिपाई व इतर लोक श्रींची मर्यादा चालवीत नाहीत, 
यात्रेकरूंना त्रास देतात व भांडणतंटा करतात. तो होऊ नये म्हणून संभाजीराजांनी वासुदेव बाळकृष्ण 
यांना १९ ऑक्टोबर, १६८० ला कळविले की, यात्रा सुखरूप करणे, मुसलमानांचा व इतर 
कोणाचाही उपद्रव होऊ नये. तसेच श्रींची सिंहासने (मठ) स्थळोस्थळी आहेत त्यांना पाठवून देणे. 
सातारचा देशाधिकारी कोनेर रंगनाथ यास महाराजांनी १९ ऑक्टोबर, १६८० ला कळविले की, 
रघुनाथदेव म्हणजे चाफळ येथील देवालयाची व्यवस्था पाहतात. त्यांना जे ११ गाव इनाम म्हणून दिले 
आहेत त्या गावांचे उत्पन्न श्रींचा प्रसाद म्हणून सरकारात जमा करावे व त्यापैकी ११ बिघे अव्वल 
पाणस्थळ जमीन पाहावी व ती देण्यात यावी वरकड गावाची प्रजा राजी राखोन महामूर करावे. 
चाफळशेजारी १॥ मैलावर (सु. २॥-३ कि.मी.वर) शिंगणवाडी येथे समर्थांचा मठ होता. 
तेथील मठाची शाकारणी करणे व बागेच्या कुंपणाची किरकोळ दुरुस्ती करण्यासाठी खर्च होत असे. 
तसेच इनामाची व्यवस्था, लिखाई पाहाण्यासाठी छत्रपती शिवाजीराजांनी एक ब्राह्मण नेमला होता. 
त्यास वेतन देऊन व सुभ्यातून त्याची व्यवस्था करण्याबाबत भानजी गोपाळ देशाधिकारी, कराड यांना 
ऑक्टोबर १६८० मध्ये संभाजीराजांनी आज्ञापत्र दिले. या शिंगणवाडी मठात शिवाजीराजे व समर्थांची 
भेट झाली होती. हल्ली त्या ठिकाणी भेटीच्या प्रसंगाचा संगमरवरी पुतळ्याच्या स्वरूपात देखावा 
उभारला आहे. चाफळला येणारे यात्रेकरू शिंगणवाडीस भेट देतात. 
कराडचा देशाधिकारी वेंकाजी रुद्र यास व अंबाजी मोरदेऊ प्रांत सातारा यास २६ फेब्रुवारी 
१६८४ च्या चाफळच्या मठात प्रतिवर्षीच्या रामनवमी यात्रा समारंभास जाऊन कुसूरकथला करू नये. 
तसेच पूर्वीच्या इनामाच्या सनदा आहेत त्याप्रमाणे दिवाकर गोसावी यांचे विद्यमाने तशाच चालू 
ठेवाव्यात असा आदेश दिला. चाफळ येथील व शिंगणवाडी येथील मठांची गैरव्यवस्था पाहून 
संभाजीराजांनी रंगो विश्वनाथ देशाधिकारी प्रांत कराड आणि अंबाजी मोरदेऊ देशाधिकारी प्रांत सातारा 
यांना त्याबाबतीत समज दिल्याचे पत्र २ नोव्हेंबर, १६८५ ला लिहिले होते. त्यात ते लिहितात - 
राजा शंधु छत्रपती - रंगो विश्वनाथ दे. री. कऱ्हाड व कवी कलश छंदोगामात्य व 
अंबाजी मोरदेऊ दे.री. आंत सातारा. 
चांफळ श्रीरघुनाथयात्रेचे नंदादीप, लिहिणार व अफराद यांचे वेतनाची मोईनी प्ेशजी 
सादर आहे. त्याप्रमाणे ऐवज तुम्ही पाववीत नाही. गांवोगांव वरात करतां पण ऐवज 
पावत नाही. एकच गांवावरी सरस पाहून ऐवज नेसून देणें सिंगणवाडी येथें सारे 


प्रकरण बारावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३८१९ 


ऐवजाची वरात पावावी. उरला ऐवज 'दिवाणांत धेणे. दिवाण लोक वाणयाजवळून 
उचापती करतात. ते धास्तीने यात्रा गोडों पाहते. ऐसें न करणे. तुम्ही जाणे. दिवाकर 
गोसावी हस्ते पूर्वीप्रमाणे महोत्सव चालवावा; उधव गोसावी मधेच नसते कथले 
करावयास संबंध नाही: शाहापुर येथे रामदास मठासंनिध हनुमंताचे देवालये आहे व 
गोसावियाचें इनाम आहे. ते उत्पन्न वाहागावचा पाटील कृष्णाजी व पुजारी पक्षतो. 
तरी बरजारें ताकीद करणें आणि पाटलानें खादलें तें इनाम बेरीज त्यांपासून घेऊन 
दिवाकर गोसांवीयांस देणें. कसबे परळी येथें श्रीकडील काही तृण व काष्टाची मोईन 
आहे ते पाववीत जाणे" 
देवालय व समर्थ रामदास स्वामी यांच्याबद्दल किती भक्तिभाव राजांच्या मनात होता हे वरील 
पत्रांवरून लक्षात येते. 
तालुका मेढ्याचे दिवाण व सायगावचे मोकासदार यांना चाफळच्या नित्यपूजेत व महोत्सवात 
अंतर पडू लागल्याबद्दल डिसेंबर, १६८५ च्या पत्रातून संभाजीराजे बजावतात. 
दिवाकर गोसावी यांना फाल्गुन वद्य ११, शके १६०८ (सन १६८६) चे आज्ञापत्र महाराणी 
येसूबाई यांनीं दिलें. तें असें-* 
श्री सखी राज्ञी जयती 
शिक्का अस्पष्ट आहे 
१६०८, फाल्गुन वद्य ११ (मोडी) 
तौर्थस्वरूप दिनकर गोसांवी 
ई कॉलनामे सोभारयवती राजश्री बाईसाहेब दामदोलतहु बजातीय 
मुकाम स्थळ चांफळ का नाणेषोल सयु॥ सबा सन हजार १०९६ 
समानेन अलफ दिल्हे अभयपत्र ऐसें जें श्री - देवाची यात्रा 
आली आहे यात्रेंत लोक यावयास अनमान करिताती कि आपले 
ल्रोक दोडी करून यात्रेस तसवीस देतील ऐसीयास अभयेपत्र 
आल्यानें.. देवाचा मोहछाव करीतील म्हणान हुजूर 
मालूम जालें त्यावरून यात्रेस अभयपत्र दिलें आहे. आमचे तर्फेनें 
कोणी वाटे जाणार नाहीं गांवोगांवीं कागद पाठवून यात्राकरी बोलावून 
श्री चा समारंभ करणें आमचें अभये असे व मोजे मजकुराचे 
सिंगणवाडी श्रीं चे इनामस्थळ आहे जेसें सालाबाद चालिले आहे 
तेणेंप्रमाणें आपलें ही पत्र पाहिजे म्हणौन राजश्री माधव गोसावी 
यांनीं सांगितलें तेरी आमचे ही अभयपत्र आहे देवाचे इनाम 
स्थळ तुमचे अध्येन आहे आमचे तर्फेनें आजार लागणार नाहीं मोर्तब 
सुद देवाचे प्रसाद पाठविला तो आम्हांस पावला मो. 
मा्तब 
बसुद 
- तारीख २४ माहे. रविलास 


३८२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण बारावे 


समर्थ संप्रदायातील वासुदेवगोसावी मठ कण्हेरी, ता नीरथडी, प्रगणे पुणे (हल्ली ता. खंडाळा, 
जि. सातारा) यांना त्यांच्या मठासाठी १९ ऑक्टोबर, १६८० रोजी संमाजीराजांनी विनायक उमाजी 
देशाधिकारी प्रांत पुणे येसाजी मल्हार देशाधिकारी वाई यांना कळविले की, कण्हेरीचे मठासाठी जिराईत 
जमीन ९ कासरूके व बागाईत जमीन पुष्पवाटिकेसाठी मांढरदेव येथे ४ बिघे जमीन जवळ (हल्ली 
जवळे कण्हेरीपासून ३ कि.मी) पैकी ७ बिघे जमीन द्यावी. आजही त्यांचे वंशज कण्हेरी गावात आहेत 
व त्या जमिनीचा भोगवटा त्यांच्याकडे आहे.” 

महाबळेश्वर येथे हणमंताचे देवालय दिवाकर गोसावी यांनी बांधून प्रतिष्ठापना केली होती. त्यास 
पूर्वी मोरोपंतांनी नंदादीपास व किरकोळ मोईन साडेचार शेर साडेचार टाक व पाने १० व सालिना 
नख्त टके १४ वजनी टकबंदी १॥॥ मण ५ शेर याप्रमाणे मोकाशाचे गाव दिले होते. ते सुभे 
मजबदारीपैकी पुन्हा दिल्याचे पत्र कासी रंगनाथ देशाधिकारी प्रांत जाऊली यांना २७ ऑक्टोबर, 
१६८० ला दिले. 
सज्जनगड व रामदास स्वामी 

समर्थांबद्दल संभाजीराजांना नितांत आदर होता. ज्यावेळी शिवाजीराजांनी त्यांना सज्जनगडावर 
पाठविले, समर्थ तेव्हां मात्र नसल्याने दुर्देवाने संभाजीराजांची व त्यांची भेट झाली नाही. संभाजीराजांना 
त्यांनी उपदेशपर पत्र लिहिले, त्याचा परामर्श या पूर्वी घेतला आहेच. चाफळ आणि सज्जनगडावर 
समर्थांचे नित्य नैमित्तिक कार्य व्यवस्थित चालावे म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अतिशय मनोभावे 
व्यवस्था केली होती. तिचे काटेकारपणे पालन संभाजीराजांनी केले व तीत कोणतीही न्यूनता राहू दिली 
नाही. 
२७ ऑक्टोबर, १६८० ला संभाजीराजांनी कोनेर रंगनाथ देशाधिकारी सातारा यांना आज्ञा 
केली, सज्जनगडी श्री गोसावी व श्री देव आहेत त्यांस खास समुदायास व नेवेदास (नेवद्यास) २ व १ 
फाटी व गवत फुले १०० भारे २, कोळसे सेगडीस टकबंधी 66५ शेर समयावर देत जाणें “लग पडों 
न देणें' पावलियाचे प्रतिउत्तर देणे.' 

समर्थाचा पूर्णावतार झाला हे संभाजीराजांना समजल्यावर त्यांनी तेथे हनुमंताचे देवालय 
बांधविले. त्यासंबंधी संभाजीराजांनी दाखविलेली तत्परता व कर्तव्यदक्षता यापूर्वी लिहिलीच आहे. 
समर्थाबद्दल त्यांच्या अंतरात असलेला भक्तिभाव पाहिल्यावर त्यांच्यावरील शाक्‍्तपंथाची पकड कशी 
सैल झाली नाही याचे आश्चर्य वाटते ! 

समर्थांच्या समाधीची व्यवस्था करून चाफळ येथील उत्सवात व सज्जनगडावरील उत्सवास 
सुभ्यासुभ्यांहून धर्मादाय दिलेल्या इनामांतून साहित्य आणवून देवास व येणाऱ्या यात्रेकरूंकरता उपयोगात 
आणण्याबाबत व यथाविधी उत्सव समारंभ करण्याबाबत संभाजीराजांनी अतिशय कडक सूचना दिल्या 
_ होत्या. त्याचप्रमाणे उत्सवास येणाऱ्या भाविकांस कोणत्याही प्रकरचा उपद्रव होऊ नये म्हणून अधिकाऱ्यांनाही 

कडक सूचना देण्यात आल्या होत्या. आजही हा उत्सव चालू आहे. मात्र संभाजीराजांची व त्यांच्या 

धर्मकार्याची त्यावेळी कोणास आठवण होते का? हा प्रश्न मनासमोर उभा राहातो. 


संभाजीराजांची दानपत्रे 
संभाजीराजांनी देवस्थाने, पूज्य विभूती, विद्वान ब्राह्मण यांना दानपत्रे करून दिली. हे धर्मकार्य 


प्रकरण बारावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३८३ 


आहे हे समजून त्यांनी या गोष्टी केल्या. 

(९) तुळजाभवानी दानपत्र - (संस्कृत अप्रकाशित) 

छत्रपती संभाजींचे दानपत्र - आश्विन शु. १०, शके १६०२, ३ सप्टेंबर, १६८०. तुळजापूरच्या 
देवीस शृंगारलेला हत्ती, सालंकार पाच घोडे व २० सहद्न होनांचे वार्षिक दान दिले आहे.'* 

(२) संभाजीराजांचे प्रसिद्ध दानपत्र - बाकरेशास्त्री यांना २० ऑगस्ट, १६८० ला संभाजीराजांनी 
आपणास राज्यप्राप्ती झाल्याप्रीत्यर्थ दानपत्र दिले. 

(३) सिवभट नीलकंठभट अग्निहोत्री, कराड यांना १७ फेब्रु, १६८१ ला धर्मादाय, जोंधळे 
खंडी २ तहहयात दिले.'' 

(४) रुद्रभट नीलकंठभट अग्निहोत्री, कराड यांनाही वरीलप्रमाणे धर्मदान दिले."* 

(५) संभाजीराजांनी वेदमूर्ती रामभट गोपालभट अग्निहोत्री महाबळेश्वरकर यांना दानपत्र करून 
दिलि १ 

(६) रघुनाथभट्ट नवहस्त 

'भैरव'मट्ट महाबळेश्वरकर जामात व श्री सांप्रदाई उपासक भक्तराज, श्रीरामदासस्वामींनी दया 
करून श्रीरघुनाथ चाफळ उपाध्येपण व पुराण ऐशा दोन्ही वृत्ती आपणांस दिल्या. त्यास इनाम बिळाशी 
अर्धचावर व वर्षासन यांसहित व राजपत्रेंही तुमच्या स्वाधीन केली असत. हें दानपत्र श्रींचे महास्थळी 
महापुरुष 'मले भले श्रींचे सांप्रदायी यांच्या विद्यमाने वंशपरंपरा दिल्हे." 

(७) संभाजीराजांचे गुरु केशवभट यांनी श्रीशिवाजीराजे यांना रामायण श्रवण करविले, त्यावेळी 
संभाजीराजे सात्रिध बसले होते. केशवभट छत्रपती शिवाजीराजांच्या व संभाजीराजांच्या कारकिर्दीत 
दानाध्यक्षपद चालवीत होते. त्यांचे चिरंजीव रामचंद्रभट यांना संभाजीराजे यांनी संगमेश्वर येथील भूमि 
दान केली, ते दानपत्र पुढीलप्रमाणे, '* 


श. १६०६ पोष शु. ४ 
इ. १६८४ डिसे. २९ 
यादी वे. शा. सं. रामचंद्रभट केशवभट पंडित, उपनाम पुरोहित, कोशिक, करर्वेदी, वेदाध्याई 
आश्वलायन यांचे प्रिते केशवभ्रट महाराज राजश्री थो. के. स्वामीसंनिध होते. त्याचे 
हातून दानाध्यक्षपणाचे प्रयोजन महाराज घेत होते. त्या उपरी के. स्वामीही दानाध्यक्षपणाचें 
प्रयोजन घेऊन चालवीत होते. कै. स्वामींनी तौर्थरूपांचें मुखें रामायण पुराणश्रवण 
केले. श्रवणाची सांगता दक्षणा भूमिदान ता. संगमेश्वर प्रा. राजापुर येथें कोंड ५ शेते 
ठिकाणें ३ येकूण भूमिमहसूल दाभोळी लारी १६०० आहेत. 
साधुसंतांच्या प्रत्यक्ष भेटी व इनाम व्यवस्था - 

(१) संभाजीराजांनी जून, १६८० मध्ये पन्हाळगडाहून रायगडास जाताच कोरटी येथे मल्हार 
गोसावी सदाब्रती यांचे दर्शन घेतले व त्याना ते प्रामाणिक ईश्वरभक्त असल्याचे समजल्यावरून त्यांचे 
इनाम नाडेली तर्फ मारूल हे गावी होते. ते छत्रपती शिवाजीराजांनी अमान्य केले होते. ते पूर्ववत्‌ 
देण्यासंबंधी भानजी गोपाळ देशाधिकारी कराड यांना आदेश दिला.'* (३ जून, १६००) 


३८४ ज्वलज्ज्वलनतेजस सं भाजीराजा प्रकरण बारावे 


(२) संभाजीराजे केळशी येथील याकूब अवलिया यांना १९ ऑक्टोबर, १६८० रोजी भेटले 
होते."* 


संभाजीराजांच्या साधुसंतांवरील असलेल्या अढळ भक्तीमुळे त्यांनी साधुसंताच्या भेटी घेतल्या 
असाव्यात. प्रत्यक्ष कागदोपत्री नोंदी नसल्या तरी तसे अनुमान काढण्यास हरकत नाही. 
मोरगावचे गोसावी यांचे इनाम पूर्ववत्‌ चालू ठेवणे व त्यांना कोणतीही तसदी न देण्याबद्दलची 
पत्रे उपलब्ध आहेत. 
उदा. शिवाजीराजांनी मोरगांवच्या गोसाव्यांना लोणी, पणदरे (पंधारे) कासाड, संलगाऊ (शेळगांव) 
ही गावची इनामे सनद करून दिली होती. ती संभाजीराजांनी ४ नोव्हेंबर १८८० ला नागो बल्लाळ 
मुख्य देशाधिकारी यांना पुढे चालविण्यासंबंधीचे पत्र दिले तसे सुभेदार, जुमलेदार कारकून यांना 
६ नोव्हेंबर १६८० ला पत्र लिहून श्री मोरेश्वर गोसावी वास्तव्य, (मोरगांव) ता. कर्‍हेपठार येथे 
कुटुंबेसी राहाताती. तरी तुम्ही येता-जाता त्यांच्या माणसांस सेतापोतास, गुरा-ढोरास काडीची तसवीस 
देत न जाणे असा आदेश दिला.'* 
याशिवाय, मोरगांवचे मोरेश्वर गोसावी यांचे काही कागदपत्र उपलब्ध आहेत, त्यांपैकी काही 
नोंदी - नागोजी बल्लाळ मुख्य देशाधिकारी यांना ४ नोव्हेंबर, १६०० ला मोरेश्वर गोसावी वास्तव क्षेत्र 
मोरगांव यांचा इनाम प्रांत पुणे आहेत ते तसे चालू ठेवण्याचा आदेश दिला, तर ६ नोव्हे., १६८० 
चे पत्राद्वारे सुभेदार सरकारकुनांना त्यांना येता जाता कोणताही उपद्रव देऊ नये म्हणून आदेश दिला." 
मोरेश्वर पंडितराव हे १५ ऑक्टोबर १६८१ च्या पत्रातून गणोराम देशाधिकारी व देशलेखक 
कुडाळ यास कळवितात की, अनंतभट (माहादेव) भट कांदळगांव ता. मसुरे यांस दरमहा पाऊण मण 
ज्वारी जोवर ध्यान करतील तोवरी प्रतिवर्षी आदा करावी असा आदेश दिला. ** 
सदानंद गोसावी (लिंब) यांचे मठासाठी आखाडा प्रांत वाई (आखाडे, हल्ली ता. जावळी, जि. 
सातारा) या ठिकाणचा पेशगी मळा देवफूल व बाजे दिल्याचे साबाजीराजे घाटगे देसाई, मळेवाडी यांना 
कळविले होते. 
श्री. सदानंद मठाचा (मोजे निंब) यांचा इनाम गतवर्षीप्रमाणे चालू ठेवण्याबद्दल व उजूर न 
करण्याबद्दल ७ नोव्हेबर, १६८३ ला कविठे (हल्ली कवठे) सा हवेली प्रां. वाई यांना आदेश दिला.'' 
पाटगांवचे मौनीबावाचे निधन झाल्यावर तेथे शिवाजीराजांनी मठ बांधून दिला होता. गणोराम 
देशाधिकारी यांनी तेथे महोत्सव चालत असल्याचे व पुढे ठेवणेबाबत महाराजांच्या निदर्शनास आणून 
दिले म्हणून ५०० होनांचा निर्वाह केला. सध्या तुरुतगिरी हे मठाधिकारी आहेत. त्यांना या वर्षापासून 
२०० होन द्यावयाचा निर्वाह केला व महोत्सव चालू ठेवणेबाबत सांगितले. हे संभाजीमहाराजांनी 
कुडाळचे देशाधिकारी नीळकंठ नारायण यास ११ ऑक्टोबर, १६८६ ला कळविले. 
बाजी घोलप मुद्राधारी, लेखक पुरंदर यांना कळविण्यात आले. (७ एप्रिल, १६८७). पुरंदर 
किल्ल्यावरील श्री पुरंदरेश्वर व केदारेश्वर या देवस्थानाचा प्रत्यही अभिषेक करण्याची पूर्वी आज्ञा होती. 
त्याबद्दल प्रतिवर्षी ५ होन दिले जात असत. इ.स. १६८५ मध्ये मोगलांकडे किल्ला गेल्यावर हे बंद 
झाले. अभिषेक केला जात नव्हता. नंदादीप व नेवेद्य चालतो. केदारेश्वरास नारायणभट व पुरंदरेश्वरास 
शिवभट अभिषेक करतील व स्वामींस आशिर्वाद देतील तरी त्यांची मोईन देत जाणे असा राजांनी 
आदेश दिला.** 


प्रकरण बारावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संमाजीराजा ३८५ 


या शिवाय लिंबचे सदानंद गोसावी, पाटगांवचे मौनीबाबा इ. चे इनाम चालू ठेवण्याबद्दल 
व्यवस्था केली. 

दक्षिणेतील एक सरदार सुलतानतारा याने मोगली लष्करासमवेत नवलगुंद या गावामध्ये लूट 
केली व तेथील प्रजेची वाताहत केली. तेथील देवळे नष्ट केली. महाराष्ट्रात संभाजीराजे हे हिंदू राजे 
आहेत आणि ते हिंदुधर्माभिमानी आहेत, म्हणून हे समजल्यावरून नवलगुंदचे अधिकाऱ्यांनी व 
गावकऱ्यांनी संभाजीराजांना विनंती केली की, आपण आमच्या येथे देवस्थान उभारून याचे श्रेय आपण 
घ्यावे. त्या विनंतीनुसार संभाजीराजांनी तेथील देवस्थानास ३६ बिघे जमिनीचा दुमाला करून दिला. ती 
सनद पुढीलप्रमाणे- 

अज दिवाण कसबे नवलगुंद मोकदमको नवलगुंद यांचे एका सनदेची नोंद (सनदापत्रे 
लेख ५). 

शा. १६०७भाद्र शु. २ 
इ. १६८५ ऑगस्ट २२ 

आज दिवाण कसबे नवलगुंद - मोकादम को नवलगुंद 

सनदसुभा तेथे लिहिले, लखवा लिंगपा देसाई मामले तोरगल यांनी विनंती केली की; 

गतवर्षी सुलतानतारा मोगल लष्करासमवेत येऊन कसबे मजकुरी मुक्काम करून परे, 

वाडे व पेठ मोडून जाळून तलफ केली. त्या बराबरी गांवांत साक्षात देवस्थान तेंहि 

छित्नाभ्रित्न केले. थोर देवालयें होतीं तीही मोडून तलफ केल होती. त्याकरितां गांवांत 

मरग सुटला. माणसें मरू॑लागली. रयत लोक व दिवाण लोक व वाणी कळूंज गांवी 

राहेनासे जाहलेवरी, गांवें हुगी घालून आवंतुक देवताची स्थापन केलें. ग्रामदेवस्थानाच्या 

दिवसापासून पांढरी बसली. त्या दिवसाच्या स्थापनेच्या पुरातन स्थळेस मूर्ती होत्या. त्या 

दुरात्म्यांनी विच्छित्र केल्या. त्यांची स्थापना झाली पाहिजे. महाराज राजश्री महाराष्ट्र राजा 

आहे. देवस्थाने छित्नभित्र असों नये. या कारणें देवालयें बांधावी. उरजा चालवावी. 

हयात आपण व स्वामी मिळोन जें करणे तें करीत आहों. तूर्त नवलगुंदासारखे गांवांत 

देवस्थानें देवळेंच नाहीतसें झालें आहे. ऐसियास हुणी घालतेसमयी श्री देवस्वामींची 

स्थापना करावी. देवळें इमारती बांधाव्या. तूर्त गर्त स्थापना करून पूजा चालवावी; नित्य 

पुराणश्रवण चालावे त्यास एक भला ब्राह्मण योग्य पाहून दोनी मार इनाम अजरामराहमत 

करून देऊन पुराणश्रवण चालें तें करावें आणि वरवड देवाची उरजा चालवावी ऐसें वचन 

गुंतलें आहे. ऐसियास वे. वेंकटीभट कारिनाथभट वाराणशीकर बहुत योग्य भले आहेत. 

यांसी पुराणाबद्दळ खालसात इनाम हुलमार २? देऊन चालविले पाहिजे. तेणेंकरून 

देवस्थानाची स्थापना होऊन शांत होईल..... म्हणोन विनंती केल्यावरी वस्तुता मतेहि 

पाहता हिंदुकीची गोष्टी खरीच. उदंड खर्चवेच महाराजांचे दरबारांत होऊन जातो. अगर 

पड जंगलही पडते. त्यापरिस श्रींचे उरजे आर्पित राजगृहांतून जरी वेच जाहला तरी 'ज्यांचें 

नांव त्यांचें पण्ये' महाराज छत्रपतीसाहेबांस श्रेय येईल. ऐसें पाहून हुलमार सर्वमान्य 

कसबेपकी मशाती ३६ बिघेचा मार दुमाला करून दिल्हे असे. तुम्ही कारुन हाल व 

इस्तकबाल व नाडगीर कसबे मजळून ग्रामस्त यांनीं चालवणें " 


३८६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण बागवे 


वरील पत्रातून मंदिराची उभारणी करण्याची राजदरबार विनंती करून पुढे म्हटले आहे ते फार 
मार्मिक आहे...'वस्तुत: विचार मते ही हिंदुकीची गोष्टी खरीच, उदंड खर्चवेच महाराजांचे दरबारात 
होऊन जातो. अगर पड जंगलही पडते. त्या परिस श्रींचे उरजें अर्पित राजगृहांतून जरी वेच जाहली, 
तरी 'त्यांचे नांव त्यांचें पुण्ये' महाराज छत्रपती साहिबांस श्रेय होईल.” संभाजीमहाराजांनी ३६ बिघ्यांचा 
दुमाला करून दिला व आपली हिंदुधर्मावरील निष्ठा सिद्ध केली. यावरून राजांच्या धर्मश्रेयाबद्दल व 
देवस्थानांच्या उद्धाराबद्दल जनतेतील विश्‍वासाची कल्पना येते. 
चिंचवड येथील श्री देव यांना काही उपद्रव होऊ नये म्हणून संभाजीराजांनी ४ ऑगस्ट, 
१६८७ रोजी सुभेदार, जुमलेदार, कारकून, हवालदार बारगीर अफराद, बाजे लष्कर हुजुरात सुभे हाय 
व इशम- 
मजे चिंचवड प्रांत पुणे हा गाव श्री देव यांजकडे चालतो. तेथें आपल्याला काही उपद्रव 
देऊ नये अशी स्वामींची पहिल्यापासून आज्ञा. असे असतां तुम्ही रहदारीस नाहक दरफ्ती 
करतां. उपद्रव देऊ न धामधूमही करितां. रयतीकडून गरेरसनदी मनास येईल ते यागत 
होतां म्हणेन कळों आले. तरी हे ढंग स्वामीस केसे मानों पाहातात. या उपरी ही बदराहा 
वर्तणूक केलिया तुमचा एकंदर युलाहिजा होणार नाही: जो धामधूम करील त्यास स्वामी 
जिवेंच मारतील. हें जाणून मोजे मजकुरांस तसदी न देणें. ताकीद असे. "* 
याचप्रमाणे निंब (हल्ली लिंब) येथील सदानंद मठात शिवाजीराजांपासून अन्नच्छत्र चालत असे. 
संभाजीराजांनीही ते चालू ठेवण्याची आज्ञा दिली होती. पण कारकून मंडळी त्यात हयगय करीत असत. 
असे आनंदगिरी यांनी महाराजांना कळविले. वाई प्रांताचे देशाधिकारी येसाजी मल्हार यांना २२ 
ऑगस्ट, १६८७ अन्वये महाराज कळवितात, या कामामध्ये ऐवजाबाबत कुसूर करावयाची गरज 
काय? तरी सुस्ती न करणे, मोईन चालू देणे, धर्मकायीस खलेल न करणे. * 
चाफळ, चिंचवड, लिंब येथील मठांना कोणताही उपद्रव होऊ नये किंवा त्यांना कोणत्याही 
गोष्टीची न्यूनता पडू नये. यासाठी संभाजी महाराज किती दक्ष होते हे 'धर्मकार्यास खलेल न करणे, 
कुसूर न करणे, सुस्ती न करणे, गैरसनदी मनास येईल ते न करणे. ऐसे ढंग स्वामीस कसे मानों 
पहातात, जो धामधूम करील त्यास स्वामी जिवेंच मारतील”, अशा शब्दांतून त्यांच्या धर्मकार्याविषयीच्या 
दक्षतेची कल्पना येते. 
बाटलेल्यांना शुद्ध करून परत पवित्र-पावन करून स्वधर्मात आणणेबाबतची एक नोंद - 
शिवाजीराजांच्याप्रमाणेच संभाजीराजांच्या कारकिर्दीत बाटलेल्या लोकांना परत शुद्ध करून स्वधर्मात 
आणण्याचे प्रयत्न होत असत. त्या संदर्भातील एक नोंद पुढीलप्रमाणे. " 
भ्रष्ट ब्राह्मणाची प्रायश्‍चित्त-शुद्धि 
श. १६०८ च्त्रु २ 
श्री महालक्ष्मे नस: र 
श्रीसकलगुणालंकरण अखंडित लक्ष्मीअलळृत राजश्री देशयुख देशपांडे व ज्योतिषी व 
उपाध्ये व समस्त वेदमूर्ती वस्ती कसबे हरसूल प्रांत ऑरंगाबाद व समस्त महाराष्ट्र 
कॉंकणदेशस्थ विद्रद्वोदिक रहस्थ गोसावी यांसी :- 


प्रकरण बारावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३८७ 


पौष्य उपाध्ये व मोरेश्वर पंडितराव आशीर्वाद अनुक्रमें नमस्कार उपरि. गंगाधर 
रंगनाथ कुळकरणी कसबे हरसूल हा ब्राह्मण मोगलापाशी' सेवेसी होता, कित्येक 
दिवस चाकरी करीत असतां मोगली यावरी बलात्कार करून बाटविला. श्र करून 
यास तीन महिने बंदखानीं निर्बध ठेविला होता. तेथें यवनांसी अत्नोदक संसर्ग घडला. 
त्यांनतर यास भाग्य अडीच सद्दी मनसब देऊन चाकर करून ठेविला; पाच वर्षे 
चाकरी करीत होता. स्नानसंध्यादिक करणेंकरितां न ये यास्तव राहिलें. पांच वर्षात 
अन्नोदक संसर्ग केला नाही. दोळत करीत असतां भ्राग्याचे सुख टाकून, अंतःकरणी 
अनुताप मानून आपले जातींत यावें यास्तव दौलत संपत्ती टाकून, अनुतापास्तव 
राजश्री छत्रपती स्वामींपाशी रायगडास येऊन एक वर्ष गंगाधर रंगनाथ “दरबारीं 
आपणांस प्रायश्‍चित द्या, ” म्हणवून सरकारकून व न्यायाधीश व उपाध्ये व दानाध्यक्ष 
व भलेभले व आह्यण व समस्त आपले ज्ञातीस शरण येऊन प्रायश्चित मागत होता. 
त्या उपारि राजश्री समस्तराजकार्य धुरंधर वणश्रिम राजश्री छंदोगागात्य स्वामी यांस 
सर्व वर्तमान विदित जालें. त्यानंतर त्याहि श्राह्मणाचे कष्ट व अनुताप बहुत देखोनी 
राजश्री छत्रपतीस्वामींस याचा वृतान्त विदित केला. छत्रपती कृपाळू होऊन प्रायश्चित 
द्यावयासी आज्ञा दिल्ही. त्या उपरि आम्ही राजश्री छंदोगामात्य यांचे सभेसी समस्त 
विद्वद्रौैदिक ब्राह्मणांचे संमतीने मिताक्षयादे निबंध पाहोन, आयश्‍वचित निर्वाह करून 
गंगाधर रंगनाथ यासी प्रायश्‍चित संकल्प सांगोन श्रीयात्रेस पाठविला... यथाशास्त्र 
प्रायश्चित विध्युक्‍्त प्रकारें केले... त्यावरून आम्हीं आपले पॅक्तीस भोजन देऊन 
यासी शुद्धिपत्र दिलें. हा आह्यण शुद्ध जाला, संव्यवहार्य जाहला... जो कोणी याचा 
ब्राह्मण्याविषयी संदेह मानील तो देवब्राह्मणद्रोही, महापातकी जाणिजे . शके १६०८ 
सोळा शतें आठ क्षय संवत्सर चत्र शुद्ध द्वितीया, भोमवार हे. विज्ञाप्ति मोर्तब. 
(राजवाडे खंड ८, ले. ४०) 


मोरेश्वर पंडितराय १. राजश्री नारो रघुनाथ 
दानाध्यक्ष १ अमात्य मुद्रासहित 

१ राजश्री गोणळ 
कविराज महेसदास अनंत मुद्रासाहित्य 
संमत केशव पंडितराव १ राजश्री केसो त्रिमल पिंगळे 
नरसिंह वेद्य 
येरूभट्ट॒ टे पुणेकर १ राजश्री विकजराऊ हेजिब 
गणेश भट्ट १ हरजी महाडिक 
शेषाचार्य वायीकर १ राजश्री यादवराव देऊ 
ध्रीमाचार्य वायीकर १ राजश्री कवी कलश 
शंकरभट्ट हुकेरी छंदोगामात्य शिकेसहित 


रामचंद्रभट्ट हुकेरी १. राजश्री गंगाधर मोरेश्वर 


३८८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण वागावे 


सोमनाथ ग्र प्रधान गुद्रेसाहित 
दशग्रंथी संगगेक्षरकर १ राजश्री अल्हाद 
अंतोपाध्ये धर्माधिकारी निराजी 


(१) कवी कलशाच्या उपाधीचा उल्लेख यात विशेषकरून येतो. कवी कलशाचा सर्वच बाबतीत 
राजकीय प्रभाव असल्याचे लक्षात येते. मोरेश्वर पंडितरावसुद्धा त्यास मान देतात. कदाचित ते भीती- 
पोटीच असावे. 

(२) प्रायश्चित देऊन शुद्धीकरणाची अशी अनेक उदाहरणे असण्याची शक्‍यता या पत्रावरून 
येते. संभाजीराजांनी हे धर्मकार्य केले आहे, यात शंका नाही. शिवशाहीत ह्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणात 
होणे गरजेचे होते. पण तसे का झाले नाही हे समजत नाही. 


हडकोळण येथील शिलालेख 
संभाजीराजांनी फोंड्याचा देशाधिकारी धर्माजी नागनाथ यास २२ मार्च, १६८८ ला कळविले, 
सापनायक तिमनाय याने अंत्रुज येथे मुसलमानी राज्यात अंगभाडे घेत नव्हते त्यावेळी लोक सुखी होते. 
आता हिंदूराज्य आल्यावर तो कर चालू आहे तरी तो बंद करावा असे कळविले. तेव्हा संभाजीराजांनी 
तो कर बंद केला. 
हडकोळण येथील शिलालेखात “सहसा धर्मकृत्यास नाश करू नये. करतील त्यास महापातक 
आहे.” असा उल्लेख आढळतो. 
श्‍वकृतं वा परेणापि धर्मकृत्यं कृतं नरः ।। 
यो नाशयति पापात्मा स याति नरकान्‌ बहून्‌। । १।। 
लोभान्मत्सरतो वापि धर्मकार्यस्य दुस्यकः 1 । 
यो नरः स महापापी विष्ठायां जायतेकृमि:1। २1 । 
संभाजीराजांनी रामसिंहास पाठविलेल्या संस्कृत पत्रातील मजकुरातून त्यांचा जाज्वल्य धर्माभिमान 
प्रकट होतो. ते म्हणतात - सांप्रत सकल हिन्दुकाःसत्वशून्याः श्रीप्रासादभंगादि धमोप्ववेषि स्वधर्मरक्षणक्षमाः 
स्वधर्महीनाः इति मन्यमानसोत्कषं तथा क्षत्रिय शब्दाभिधेयविपर्ययं तथा श्रुतिस्मृतिसिद्ध वर्णश्रमधर्मपाल 


अर्थ - ..... सध्या सर्व हिंदू सत्त्वशून्य दुबळे झाले आहेत. त्यांच्या देवालयांची मोडतोड झाली 
आहे. ते स्वधर्मरक्षण करण्यास असमर्थ आहेत, ध्मचरणशून्य आहेत अशी त्या यवन बादशहाची 
समजूत झाली आहे. त्याचा भरभराट होत आहे. क्षत्रिय या पदवीला न शोभणारे वर्तन आपल्या हातून 
होत आहे. अश्री आपली भावना आहे. श्रतिस्प्रतिप्रातिणादित वणश्रिमधर्म आणि प्रजापालनाचा राजधर्म 
यांना पोचणारी हानी सहन होत नाही..... 

हिंदू धर्मीयांची झालेली सत्त्वशून्य अवस्था, देवालयांचा विध्वंस या गोष्टींबद्दल आणि आपण 
धर्माचरणशून्य झाल्याची बादशहाची समजूत या गोष्टींची राजांना खंत वाटते. तसेच आपल्या 
धर्मग्रंथांचा श्रुतिस्मृतींचा उल्लेख ते करतात व त्यांत सांगितलेल्या प्रजापालनधर्माची जाणीव करून 


प्रकरण बाराते ज्वलज्ज्वळनतेजस स॑भाजीराजा ३८९ 


देतात व आपले धर्माच्या बाबतीत क्षत्रियपदास शोभणारे वर्तम आपणाकडून घडत नसल्याची खंत 
व्यवत करतात. 

वरील बाबींतून संभाजीराजांना आपल्या धर्माचा किती जाज्वल्य अभिमान होता हे अभिप्रेत होते. 

सारांश - संभाजीराजे हे साधुसंतांचे कार्यास अनुकूल होते. त्यांचे मदतीस अंतर पडू देत नव्हते. 
त्यांना तसदी देणारांची ते दखल घेत होते. हिंदुधर्माबद्दल जाज्वल्य अभिमान त्यांच्या मनी वसत होता. 
फिरंग्यांचा धर्मच्छल 

येशू खिस्ताच्या निर्वाणानंतर त्याच्या काही शिष्यांनी युरोपात स्थलांतर केले व युरोपमध्ये 
आपला धर्म वाढविण्याचा प्रयत्न चालू केला. ज्यू लोकांना बाटविण्यासाठी त्यांचा छळ करणे इ. गोष्टी 
इटली, जर्मनी, स्पेन आणि पोर्तुगाल ह्या देशांमध्ये सुरू झाल्या. पुढे या गोष्टी पोर्तुगालमधून हिंदुस्थान 
व गोव्यात आल्या. 

हे करताना ज्यू लोक जे नवखिश्चन झाले ते त्या धर्माचे आचरण व्यवस्थित करतात की नाही, 
याचा शोध घेण्यासाठी ते न करणारांस शिक्षा देण्यासाठी खिस्ती धर्मगुरू नववा ग्रेगरी पोप याने इ.स. 
१२३९ मध्ये इन्क्विझिशन (पवित्र न्यायसभा) स्थापन केले आणि त्यांच्या द्वारे लोकांचा अनन्वित छळ 
सुरू झाला. त्यातील काही नवखिश्चन ज्यू गोव्यात आले. गोव्यातही बाटवाबाटवीने नवखिश्‍चन झाले 
होते. त्या नवखिश्चनांना शिकविण्यासाठी सेंट झेविअर गोव्यात आला (६ मे, १४५२) आणि त्याने 
गोव्यात इन्क्विझिशन सुरू करण्याची मागणी केली. 

“पेतरोज' हा इतिहासकार म्हणतो ६ मे, १४५२ हा दिवस गोव्याच्या इतिहासातील महत्त्वाचा 
दिवस. या दिवशी सेंट झेविअरचे पाय गोव्यास लागले. आणि ॥01 ॥61 01 |७5०॥5 00 ॥॥॥॥ 
४४०७, ७७19 ९४९७४ 01 ० ७0०७७४ ॥९॥ 101(७॥॥७९ (0 80 001४615101. रिचर्ड बर्टनने 
ख्रिस्ती धर्मप्रसाराची ते कोणती साधने वापरीत ती सांगितली आहेत. 

ता“ & 586), ॥॥९ ०0५1901 & 181९, ॥॥8 108 ०1 & ॥॥8 ॥॥०९७. 

पाल्बाव हा पाद्री गोव्यात आला आणि त्याने बाटवाबाटवीच्या छळाचा अतिरेक केला. ७ मे सन 
१४९८ ला पोर्तुगीज गोव्यात आले व त्यांनी सन १९६१ पर्यत हिंदुस्थानात चाचेगिरी निर्भयपणे 
केली. अल्फान्सो अल्चुकर्क याने सप्तकोटेश्वराचे देऊळ पाडून तेथे चर्च उभे केले. अनेक अन्यायकारक 
गोष्टी घडत गेल्या. गोव्यातील हिंदू बांधवांनी त्याला फार सोशिकपणाने तोंड दिले. पुढे पोर्तुगिजांनी 
वसई, ठाणे, तारापूर, वांद्रे, माहीम, मुंबई येथे सत्ता स्थापन केली. दीव घेतले. दमण घेतले. गोवा, 
दीव, दमण यांवर त्यांची सत्ता आली. इन्क्विझिशनचा छळवाद संपूर्ण जगात चालू होता.“ 

हिंदु-नवखिस्ती लोकांना अनेक निर्बंध लादले गेले. त्याविरुद्ध तक्रार ऐकली जात नसे. इ.स.१८२१ 
पर्यंत हा “'छळवाद' चालू होता. मराठी व संस्कृत ग्रंथांची यामुळे राख झाली. पोर्तुगीज भाषेची सकती 
झाली. पाद्री लोकांचे साप्राज्य झाले. 


शिवकालातील ख्रिस्ती 

शहाजीराजे व छत्रपती शिवाजीराजांच्या कारकिर्दीत व संभाजीराजांच्या कारकिर्दीत ही चाचेगिरी 
व धर्मांधता चालू होती. शिवाजीराजांना या गोष्टीची चीड होती. पोर्तुगिजांच्या धार्मिक जुलुमाचे कायदे 
गोमंतकातील शिवकालीन हिंदूंच्या अंगवळणी पडले होते व ते यातून ते कसाबसा मार्ग काढीत. त्या 


३९० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण बारावे 


५ »* 
५. > 


क 3101 करे 


* २०७०१, 


4७७६. << 


क 
७ ७ >» > ठरि 


क 
> >> "> “ * >>. * ५-०: 
« > 


५ «८. ८ >“. > हट 
र ल 
>>> ्येम-----“-. क्र ५ अ 
ह अलेवदै००, ण न ५० > ७०५०-००-०४”, 
र) ४ १५४८ 
र ०“. क. क. आवक, तमी 


अंत्रुजचा शिलालेख 


प्रकरण वारावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३९९ 


कालखंडातच 'राजाचा धर्म तो प्रजेचा धर्म' (0५७७ ॥०॥०॥७७ १७॥४०) हे तत्त्व गोव्याच्या राजकारणात 

शिरले होते. इ.स. १६६७ मधील गोव्यावरील स्वारीचे वेळी शिवाजीराजांनी बारदेसमधील कित्येक 

गावे लुटली व शेकडो माणसे पकडली. तीन पाद्र्यांना व कित्येक खिस्ती लोकांना ठार मारले, 
बारदेशामधील चार पाद्र्यांनी हिंदू धर्म स्वीकारला नाही म्हणून शिवाजीराजांचा गोव्यावरील स्वारीचा 
उद्देश हिंदू लोकांना छळातून मुक्तता करावयाचा होता असे म्हणण्यास हरकत नाही, आणि म्हणूनच 
शिवाजीच्या मरणामुळे हे राज्य काळजीमुक्‍्त झाले आहे, असे गोव्याच्या गव्हर्नरने इ.स. १६८० मध्ये 
म्हटले आहे.'* 

पोर्तुगीज राजकर्त्यांचे खालील हुकूम वाचले म्हणजे पोर्तुगिजांचे जुलूम हे किती तीव्र होते 
हे लक्षात येईल." 

इ.स. १५४६ गोव्यातील पाखंडमत नष्ट कर. देवळे व मशिदी नष्ट करा. लाकूड, माती, धातूच्या 
मूर्ती करण्यास बंदी, असे करणाऱ्यास कडक शासन करा. (पोर्तुगालचा राजा दो 
जुवांव याचा आदेश) 

इ.स, १५४८ हिंदूंची धार्मिक पुस्तके फाडून टाका. 

इ.स. १५५७ हिंदूंची सरकारी नोकरीतून हकालपट्टी. 

इ.स. १५५९ हिंदूंच्या व आह्यणांच्या वतीने कामे करू नयेत. शत हिंदूंच्या स्रियांच्या वारशांना 
ख्रिस्ती झाल्यास वारसा मिळाव. 

इ.स. १५६० ब्राह्मणांना हद्दपारीचा हुकूम. स्थावर मालमत्ता ख्रिस्त्यांना विकून १० दिक्सांच्या 
आत बहेर जा. 

इ.स. १५६१ लोकांना परत येण्याचा हुकूम. 

इ.स. १५६३ परत हद्दपारीचा कायदा जारीने अंमलात आणण्याचा हुकूम. 

इ.स. १५६६  कुलकर्णींपरण हिंदूंकडे नसावे. वतने ख्रिस्त्यांना विकावी. 

इ.स. १५६७  धर्मपुस्तके बाळगण्यास बंदी. नवख्रिस्ती प्रार्थनेला न आल्यास त्यांच्या तळहातावर 
मारण्याचा पाद्र्यांना अधिकार. 

इ.स. १५६९  बारदेश प्रांतातील देवळांचा समूळ नाश करण्याचा आदेश. 

इ.स. १५७१ हिंदूंवर होणाऱ्या जुलमांची चौकशी करण्याचा हुकूम. 

इ.स. १५७४ ब्राह्मण पंडितांना घोड्यावरून, डोलीतून, पालखीतून जाण्यास बंदी, त्याकरिता 
दंडाची योजना. 

इ.स. १५७५  इतरांनासुद्धा वरील बाबींची बंदी. 

इ.स. १५८७ हिंदूंना जानवे घालण्यास बंदी. विवाहसंस्कार बंद. 

इ.स. १५९२ हिंदू न्हाव्यांकडून ख्रिस्त्यांना हजामत करण्यास व हिंदू नोकर ठेवण्यास बंदी. 

इ.स. १५९५  जुलमाचा कळस झाला. शेती-व्यवसाय बंद पडला. 

इ.स. १५९८ हिंदू कारागिरांनी ख्रिस्त्यांना शिकविण्यास बंदी. 

इ.स. १६६० फिलीप राजाचे पत्र -हिदूंना न्यायसत्तेचा फायदा नाही. त्यांनी गोव्यात किंवा आसपासच्या 
मुलुखात आल्यास सर्वनाशाची शिक्षा. 


३९२ ज्वलज्ज्वलनतेजस सं भाजीराजा प्रकरण बारावे 


इ.स. १६७८ गोव्यात हिंदूंना विवाह करण्यास परवानगी दिली. पंरतु होमहवन करण्यास बंदी. 
विवाहसमारंधात कडक पहारा. 
इ.स. १६८१. पोरक्या मुलांचा ताबा घेऊन त्यांचे सक्तीने धर्मातर. 
इ.स. १६८४ पोतुगीज भाषेची सक्ती. पोर्तुगीज शिकण्यास > वर्षांची मुदत. या गुदतीत भाषा न 
आल्यास शिक्षा. कलावंत स्त्रियांवर बंदी. 
इ.स. १७०५  शेोंडी-कर. 
इ.स. १७१५  भोयांना हिंदुंचे मचवे चालविण्यास बंदी. 
साष्टीमधील रायतूरच्या चर्चमध्ये असलेल्या किल्लेदाराच्या थडग्यावरील खालील मृत्युलेख आढळतो 
- रायतूरचा किल्लेदार दि योग रूद्रिगिश, ज्याने ह्या प्रांतातील सारी देवळे पाडून टाकली, त्याचे हे 
कबरस्थान आहे. (२१ एप्रिल, १५६७) 
संभाजीराजांनीसुद्धा फिरंग्यांशी निकराचा सामना देऊन त्यांना गर्भगळित केल्याचे यापूर्वी लिहिले 
आहेच. सारांश, गोव्यातील इन्क्विझिशनला बांध बसून हिंदू बांधवांवरील अत्याचार शंभूराजांच्या 
स्वारीमुळे थोडे फार थांबले. त्यामुळेसुद्धा संभाजीराजांना धर्मवीर म्हटले जाते ते योग्य आहे. 


अखेरच्या मृत्यूच्या वणव्यातून प्रकट झालेले धर्मवीराचे विराट रूप 


औरंगजेब बादशहाने संभाजीराजांच्या पुढे धर्मांतराचा प्रस्ताव ठेवला होता की नाही याबद्दल 
मतांतरे आहेत. तथापि औरंजेबाच्या दरबारात अखेरीस संभाजीराजांनी दाखविलेले 'ज्वलज्ज्वलनतेजस 
रूप हे त्यांच्यातील हिंदू धर्मवीराचे विराट स्वरूपच होते. त्यामुळे धर्मान्तराचा प्रस्ताव एक तर त्यांनी 
धुडकावून लावला असेल किंवा तसा प्रस्ताव पुढे आणण्यास औरंगजबाचे धाडस झाले नसेल ! 

तथापि त्यावेळीपासून आजपर्यंत संभाजीराजानी आपला धर्म सोडण्यास ठामपणे नकार दिला 
होता, हीच गोष्ट महाराष्ट्रातील घराघरातील जनमानसात घट्ट आहे. 


संभाजीराजे व काव्यग्रंथ 
भोसले घराणे व संस्कृत 

भोसले घराण्याचा संस्कृत भाषेशी निकटचा संबंध आला तो शहाजीराजांच्या कारकिर्दीत. 
शहाजीराजे हे संस्कृतचे जाणकार होते. त्यांच्या कारकीर्दीत जयराम पिंड्ये नावाचा संस्कृत पंडित व 
कवी त्यांच्या व पुढे एकोजीराजे यांच्या आश्रयास होता. त्याने दोन काव्ये लिहिली. १) राधामाधव- 
विलासचंपू २) पर्णालपर्वतय्रहणाख्यानम्‌. 

तो बारा भाषांचा जाणकार होता. अशा बहुश्रुत, बहुभाषा-जाणकार कवीस शहाजीराजांनी आश्रय 
दिला होता. यावरून त्यांच्या रसिकतेची कल्पना येते. 

राधामाधवविलास हे चंपूकाव्य जयराम पिंड्ये याने शहाजीराजांच्या मृत्यूनंतर लिहिले. या 

संभाजीराजांनी मशिदी पाडल्याचा उल्लेख मातबरखानाच्या पत्रातून येतो. मातबरखान तळकोकणातील मोहिमेची हकिगत 

लिहिताना अशी नोंद करतो की, “बादशहांनी अशी आज्ञा केली आहे की, सय्यद कुतुबुद्दीन सज्जादानशीन यांनी पुढील- 
प्रमाणे अर्ज केला आहे.' “नरकवासी संभाजी याने धर्मद्वेषामुळे तळकोकणचे मदरसे आणि मशिदी उद्‌ध्वस्त केल्या..... 


काफराने (संभाजी) सगळ्या मशिदी पाडून टाकल्या. कुतुबुद्दीन व मी मशिदी व मदरसे दुरुस्त करीत आहेत. मराठ्यांच्या 
धामधुमीच्या काळात हा भाग पूर्णपणे उजाड झाला. 


प्रकरण बारावे ज्यलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३९३ 


काव्यात त्याने शहाजीराजांची स्तुती केली आहे. शहाजीराजांचा दरबार, दिनचर्या, त्यांच्या आश्रयास 
असलेल्या कवींची माहिती दिली आहे. शहाजीराजांना त्याने हे काव्य चांगल्या गायकाकडून गाऊन 
दाखविले. शहाजीराजे, एकोजी, संभाजी व कोयाजी यांनी राधामाधवविलास काव्य ऐकून त्यावर 
प्रश्नोत्तरे केली. त्यांतून एका गोष्टीची निश्चिती होते की, शहाजीराजे व त्यांची मुले एकोजी, सं भाजी, 
कोयाजी यांना संस्कृतचे चांगलेच ज्ञान होते. 

जयराम पिंड्ये याचा दुसरा ग्रंथ 'पर्णालपर्वतग्रहणाख्यानम्‌.? तो इ. स. १६७३ च्या अखेरीस 
त्याने लिहिला. तो हे काव्य कवी एकोजीस ऐकवीत आहे. त्यात पन्हाळ्याचा विजय व शिवचरित्रातील 
अनेक प्रसंगांचे वर्णन केले आहे.** 

शहाजीराजांच्या वरील तीन मुलांना संस्कृत येत होते. त्या अर्थी शिवाजीराजांनासुद्धा संस्कृत 
भाषेची ओळख नसावी का? पण शिवाजीराजांच्या साक्षरतेबद्दल कित्येक वर्षे वाद आहे. त्यामुळे वरील 
प्रश्ना्थझ विधान केले आहे का ? असा वाचकांना प्रश्न पडेल. तथापि शिवाजीराजे साक्षर असल्याचे 
महाराष्ट्रातील बहुतेक इतिहास-संशोधकांनी मान्य केले आहे आणि अलीकडे 'श्रीरजाशिवछत्रपती' या 
बहुमोल ग्रंथाचे कर्ते श्री. ग. भा. मेहेंदळे यांनी आपल्या ग्रंथात याची छाननी केली आहे व शिवाजीराजे 
साक्षर असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे शिवाजीराजे हे संस्कृत भाषेपासून पूर्ण दूर नसावेत. 
त्यांना केशवपंडितांनी रामायण सांगितले व त्यांच्यासमीप बसून संभाजीराजांनी ते ऐकले. त्याबद्दल 
त्याचा पुत्र रामचंद्रभट यास भूमिदान दिल्याचे २९ डिसेंबर, १६८४ च्या आज्ञापत्रातून लक्षात येते..... 

श्व संभाजीराजांना शिकविण्यास हेच केशवपंडित होते. त्यांनीच त्यांना संस्कृत शिकविले 
असावे. पुढे कवी कलशाची मैत्री ही संभाजीराजांचे संस्कृत भाषेचे ज्ञान व काव्य यांतूनच झाली 
असावी. 

ऱ् संस्कृत भाषेचे ज्ञान व काव्याच्या आवडीमुळेच संभाजीराजांनी 'बुधभूषणम्‌' या ग्रंथाची 
रचना केली. 

'श्रीमतूशं भुनृपविरचित बुधभूषणम्‌' - 

या ग्रंथाची हस्तलिखित प्रत मुंबईच्या रॉयल एशियाटिक सोसायटी येथे प्रा, एच्‌. डी. वेलणकर 
यांना मिळाली. ती त्यांनी संपादित केली व इ.स. १९२६ साली भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन 
संस्थेने ती प्रसिद्ध केली. प्रा. वेलणकरांनी त्याला इंग्रजीतून प्रस्तावना लिहिली आहे. 
ग्रंथाचे स्वरूप 

ग्रंथाची विभागणी तीन भागांत केली असून पहिल्या भागात १९४ श्लोक आहेत. ते संस्कृतमधील 
विविध प्रसिद्ध कवींचे असून त्यांची नावे ज्ञात नाहीत. पहिले ७ श्लोक हे ग्रंथाचे प्रास्ताविक असून 
त्यांत शहाजीराजे, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पराक्रमाची वगैरे स्तुती आहे. पुढच्या ११ 
श्लोकांत भवानीदेवीचे शृंगारिक वर्णन वाचावयास मिळते. पहिल्या ६ श्लोकांत गजानन, शिव, गुरू, 
पार्वती इत्यादी देवतांचे स्तवन असून त्यातील शब्दमाधुर्य फारच प्रशंसनीय वाटते. 

पुढील २९ ते ४३ श्लोक प्राचीन संस्कृती या शीर्षकाखाली असून परमेश्वराच्या विविध रूपांचे 
वर्णन केले आहे. पुढील ४४ ते ६१ श्लोक अथाशिष, अथ भवान्य:, अथ शंभो, अथ विष्णो, 
आशिष:, अथ लक्ष्म्या, अथ सूर्यस्य या शौर्षकांखाली असून ते पुरातन क्रषींच्या लेखनातील आहेत. 


३९४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण बारावे 


पुढील ६२ ते १९१ अन्योक्ति असून १९२ ते १९४ कोडी आहेत. 

दुसरा अध्याय 'राजनीति' असा असून त्यात ६३२ श्लोक आहेत. त्यात राजकारणाचा विषय 
हाताळला आहे. त्यातील राजाची लक्षणे (१ ते ३१ श्लोक), राजाचे मदतनीस (३२ ते ४६), प्रधान 
(४७ ते ७१), राजपुत्र, त्यांचे शिक्षण व कार्य (७२ ते ९१), राजाचे सल्लागार (९२ ते ९६), 
राज्याचे इतर विभाग, कोश (९७ ते १०६), शास्त्र (१०७ ते ११०), गड व त्याचे साहित्य (१११ 
ते १८६), बल लष्कर (१९७ ते १९८), राजाची कर्तव्ये (१९९ ते२०३), विशेष(२०४ ते 
२१५), चाकर (सेवक)(२१६-२४१), सरदार (२४२ ते २७३), परराष्ट्रदूत (२७४-२८४), 
राजाची कर्तव्ये (२७५-३२१), हेरव्यवस्था (३२२-३६७), युद्धआघाडी (३६८-३९६), राजाची 
सर्वसामान्य कर्तव्ये (३९७-६३२) सर्व श्लोक मत्स्यपुराण, विष्णुधर्मोत्तर पुरण, कामंदकीय नीतिसार, 
मनुस्मृती यांतील आहेत. 

तिसरा अध्याय 'प्रकर्णनीतिः असा असून त्यात ५७ श्लोक आहेत. यात सर्वसामान्य 
सुभाषितांचा संग्रह आहे. यात राजाच्या कर्तव्यासंबंधीचे श्‍लोक आहेत. 


ग्रंथलेखन- काल 
श्लोक ११, १३, १४ यांचा विचार केल्यास ग्रंथरचनेचा काल ठरविता येईल. 
श्लोक ११ : 
आकर्णाटकदेशतो गिरिवरे सह्येप्यसहो परे 
दुर्गाणि क्षितिपालनायनृपतेर्यो बागलाणावधि। 
आकर्णातटमासमुद्रमभित: कृत्वा कृती दुर्गमे 
दुर्गे रायरिसंज्ञके विजयते भूमी भृतानामग्रणी:॥। ११॥॥ 
या श्लोकात शिवाजीराजांच्या राज्याच्या सीमा सांगितल्या आहे. कर्नाटक ते बागलाण व कृष्णा 
ते पश्चिमेचा समुद्र. या सीमा साधारणपणे राज्याभिषेकाच्या दरम्यानच्या आहेत. दक्षिणदिग्विजयापूर्वीच्या 
आहेत. 
श्लोक श्ऱः 
नानादेशसमागतान्‌ द्विजवरान्येनाभिषेकोत्सवे। 
संतर्प्यतुलतोलिर्तर्बहुधनेर्वस्त्रैर्गजैवाजिभि: ।। 
चन्द्रप्रेरितचन्द्रिकेव विमला गेया बुधेर्बन्दिभिः । 
कौर्तिः सर्वदिगन्तरेषु जयिना विस्तारिता भूभूता। । ९१३॥। 
राज्याभिषेकप्रसंगी देशोदेशीच्या ब्राह्मणांना दिलेल्या दानांसंबंधी उल्लेख आहे. 
श्लोक रः 
सोयंः यस्य गडो नरेन्द्रवर्हितेः प्रासादभ्यिरेद्टे (?) 
म्यरापणा (रम्यैरापण?) चत्वरेश्व परितः पूर्णेः भरोभिनेवै: ! 
विद्वद्वैदिकवैद्यवर्यगणकैराद्येश्च सन्मत्रिभि: 
सैन्येश्चापि चतुर्विधेरगणितेर्भाति प्रतापान्वितैः।। १४॥। 


प्रकरण बारावे ज्वलज्ज्यलनतेजस संभाजीराजा ३९५ 


गडावरील राजप्रासाद, तुडुंब 'मरळेले सरोवर व बाजारपेठा इ, चे वर्णन करून तेथे येदविद्यावेत्ते, 
ज्योतिपशास्त्र-पारंगत पंडितांनी, वैद्यकशास्त्राचे जाणकारांनी व सज्जन अशा प्रधानमंडळादींनी थ 
भरगच्च अशा विराट सेनासामर्थ्याने रायगड शोभायमान झाला आहे, 
वरील सर्व श्लोकांतून राज्यामिपेकप्रसंगाचेच वर्णन आढळते, त्यामुळे राज्यामिपेक झाल्यानंतर 
केशवपंडितांनी ९ ते १४ श्लोकांचे लेखन केले असावे, (इ,स. १६७४-७५ मध्ये), 
त्यानंतर इ.स. १६७५ मध्ये संभाजीराजांच्याकडून काहीतरी बदवर्तत घडळे व इ.स.१६७६ 
मध्ये महाराज कर्नाटक मोहिमेस गेले व संभाजीराजांना शृंगारपूरळा पाठविण्यात आले, त्याच्या पुढील 
श्लोकांची रचना इ. स. १६७६ मध्ये शृंगारपूरच्या वास्तव्यात केली असावी. कारण पुढे भवानीदेवीचे 
वर्णनावरून त्यांच्यावर शाक्‍तपंथीय शिकवणुकीचा प्रभाव पडल्यासारखा वाटतो. 
सारांश, बुधभूषणम्‌ ग्रंथ इ.स. १६७४-७५ मध्ये लिहिण्यास घेतला व तो इ.स, १६७६-७७ 
मध्ये पूर्ण झाला असे म्हणण्यास हरकत नाही. त्यात अंतर्भूत केठेठे केशवपंडित-लिखित दंडनीति 
प्रकरण लिहिल्याच्या संवत्सराचा उल्लेख केला आहे. १६०४ शके राज्याभिपेकीय दुंदुभसंवत्सरे 
लिखितमिदं पुस्तकम्‌ १ शके १६०४ म्हणजेच इ.स. १६८२. 
“बुधभूषणम्‌' मधील काही श्लोकांचा परामर्श - 
“वुधभूषणम्‌ ग्रंथातील सुरुवातीचे काही श्लोक व त्यांचा अर्थ - 
सुरुवातीचे १ ते ६ श्लोकांतून गणेश, शिव, पार्वती यांची स्तवने आहेत. 
७ वा श्लोक: 
भृृशवदा(ला)न्वयसिन्युसुधाकरः प्रथितकौर्तिरूदापराक्रमः। 
अभवदर्थकलासु विशारदो जगति शाहनृपः क्षितिवासव: 1 !७॥1 
अर्थ - समुद्र व तशा थोसळे वराण्यातून उत्पत्र झालेला चंद्रासारखा, यशवंत, प्ररक्रमी, 
शासनकर्ता; कलानिपुण असा शहाजीयजा प्रथ्वीवर निर्माण झाला: 
येनाकर्णविकृष्टकार्मुकचलत्काण्डावलीकर्तित 
प्रत्यार्थक्षितिपालमौलिनीवहेरभ्यार्चि विश्वंभरा। 
यस्यानेकवसुंधरापरिवृढप्रोत्तुंग चूडामणे: 
पुत्रत्वं समुपागतः शिव इति ख्यात: पुराणो विभु:11८ 1! 
अर्थ - या ग्रजाने आपल्या आकर्ण खेचलेल्या वाणांच्या वर्षावाने शप्रुपक्षीय राजांच्या मुंडक्यांच्या 
यशाने वयुंधरेची पजा वांधल्णी. त्याचा शिव नावाचा पुत्र कॉर्तिगन झाला. 
कलिकालभुजंगमावलीढं निखिलं धर्ममवेक्ष्य विक्लवं य:। 
जगत: पतिरंशतोबठापो: (वीर्ण:) स शिवच्छत्रपतिर्जयत्यजेय:; 1॥। ९॥॥। 
अर्थ - कल्िळात्यच्या भुवंगाने धर्माचा नाश केला असता त्या वेळी जगाचा पालनकर्ता 
(क्गपल) म्हणून अवतरलेल्या श्रिवावीयवात्य ववविवय प्राप्त होवो. 
येन श्षिठिठले कलावविकलं वुद्धावतारं गते 
गोपालेखिल्वर्णथर्मनिचये म्लॅँच्छे: समामादिते। 


३९६ ज्वलज्ज्वलनतेजस सं भाजीराजा प्रकरण बारावे 


भूयस्तत्परिपालनाय सकलाधित्वा सुरद्वेपिण: 
स्वे स्वे वर्णपथे चिरेण विहिता विप्रादिवर्णाः कमातू ॥॥९०॥॥। 
अर्थ - या शलोकात शिवाजीराजांना संभाजीराजे € गोब्राह्मणप्रतिपालक” म्हणतात. एथ्वीवर 
हाहाकार माजला असता बुद्धावतार झाला. तद्वत्‌ म्लेच्छांनी सर्व वर्णांची पायमल्ली केली असता गायी 
व आह्मणादि वर्णाचे देवद्वेष्ट्यांकडून रक्षण करून रूढधर्माचा मार्ग दाखविला. 
या श्लोकातील उल्लेखामुळेच शिवाजीराजांना 'गोब्राह्मणप्रतिपालक' अशी उपाधी लावली जात 
असावी. 
आपूर्वाचलपश्चिमाम्बुधिमथाप्यासेतुशीताचले 
निर्जित्यावनिमण्डलं च करदीकृत्याखिलान्भूमिपान। 
श्रौत धर्ममबाष्य सद्धिरुदितं राजाभिषेके परं 
छत्राद्योर्नपलक्षणैरनुदिनं सिंहासने राजते ।।॥९१२॥। 
अर्थ - पूर्वपश्चिम घाटांसह रामाच्या सेतूपासून ते हिमालयापर्यंत जग जिंकणारा व मांडलिक 
राजांना कर देण्यास लावणारा, वोदिक धर्माची माहिती करून घेऊन राज्याधिषेकग्रसंगी छत्रचामरांनी 
सुशोभित झालेल्या सिंहासनावर राजा स्थानापत्र होत आहे. 
पुढील तीन श्लोक संभाजीराजांच्यावर व ग्रंथरचनेसंबंधीचे आहेत. 
तस्यात्माज: शंभुरिति प्रसिद्धः समस्तासामन्तशिरोबसन्तः (वतंस:) 
यः काव्यसाहित्यपुराणगीतकोदण्डविद्यार्णवपारगामी ।1। ९१५॥। 
अर्थ - सर्व मांडलिक राजांनी शिरोधार्य मानलेला, साहित्य, काव्य, पुराणे आणि धवुर्विद्य 
यांतील पटुत्व प्राप्त केलेला असा त्याचा मुलगा संभाजी” या नावाने ओळखला जातो. 
विविच्य शास्त्रणि पुरातनानामादाय तेभ्यः खलु मोयमर्थम्‌। 
करोति सदूग्रन्थममुं नृपालः स शम्भुवर्मा बुधभूषणाख्यम्‌ 11 ९६॥। 
अर्थ - पुरातन शास्त्राचे परिशीलन करून, त्यातील अर्थाचे अभ्यासातून शंभूटृपाने बुधशूषणग्‌ ही 
ग्रंथरचना केली. 
विविच्य सन्तः कृतिमस्मदीयां गृहन्तुमच्चासदसच्च जन्तु (त्यजन्तु) 
क्षीरावियुक्तं परिहत्य नारीं (नीरं) क्षीरं भजन्ते खलु राजहंसा:ः 1। १७॥। 
अर्थ - हंसक्षीरन्यायाने य कलाकृतीची (ग्रंथाची) सुजनांनी परीक्षा करावी व आपणास पाहिजे ते 
ग्रहण करावे व नको ते त्याज्य करावे. 
वरील १ ते ९७ श्लोकांची रचना राज्याभिषेकप्रसंगावर करण्यात आली आहे. यात राज्याभिषेकप्रसंग 
व शिवाजीराजांच्या बद्दल अत्यंत आदरयुक्त भाषा आढळते. 
भवानीदेवीचे वर्णन श्लोक १८ ते २८ यात केले आहे. 
निर्विघ्नसमाप्तये श्री भवान्याः स्तुति स्वकृतामाह - 
स्फटिकरचितपीठे श्यामलाड्गी भवानी - 
मरूणचरणकान्ति भासयन्तीं स्वरूपम्‌। 


प्रकरण बारावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३९७ 


नखपमणिगुणयुक्ता अडगुली भासियन्ती 
विजितसितगरूद्भिर्नूपुरैगुल्फयुग्मम्‌ ।।९८॥। 
पद्‌मरामारूणश्रीकशिर: पुप्पेण शोभिताम्‌| 
हृतशीतांशुतेजस्कमुक्ताचन्द्रोपशोभिताम्‌ ।।१९॥। 
अतीव सुकुमाराड्‌गीं प्रोलसच्चूर्ण (स्वर्ण) कुण्डलाम्‌। । 
भ्रूवल्लिभडिंगसौन्दर्यजितकामशरासनाम्‌ ।॥।२०॥। 
मदिरामदसंघूर्णभदिराक्षीं मदालसाम्‌| 
निर्मलादर्शसंदर्शकपोलकफल (फलक) प्रभाम्‌ ।॥॥२९॥। 
बिलभद्‌भालतिलकां मुक्तागुणसमन्विताम्‌। 
विभासद्रभालतिलकां कर्णभूषणर्शो्भाम्‌ 1।२२॥। 
नानालझ्लारसंयुक्तां नासान्यस्तमयूरिकाम्‌। 
पूर्णोन्दुह्दद्यवदनां प्रबालतुलिताधराम्‌ ।।1२३॥। 
सुवर्तुलस्तनद्वन्द्ममुक्ताकंचुकिकावृताम्‌। 
चतुर्भुजां पद्महस्तां पद्‌मनेत्रविराजिताम्‌ ।। २४।। 
रतिरक्तां शम्भुकान्तां निग्ननार्भि तनूदरीम्‌। 
कृशमध्यां कृशाड्गीं च ध्यानयोगासने रताम्‌ ।॥।२५॥। 
विलरा (द्र) क्तवसनां रक्तकापरिवृताम्‌ ।। 
विशा(ल) जघनां रम्यां सोन्दर्योदार्यमन्दिराम्‌ ॥। २६॥। 
सुवर्णरम्भो दम्भारि ? म (मू) दुलोरूविराज (जि) ताम्‌। 
कामेषुधिसुहज्जड्यां जानुयुग्मोपशोभिताम्‌ ।1। २७॥। 
इति चन्द्रचूडरमणीस्तुतिमेणा (ना) धरणीशशम्भुरचितामतिभक्त्या। 
मनुजः पठेदनुदिनं स किलोज्चैभुवि भारतीजलधिजानिलयं स्या (तू) ।॥। २८॥। 
वरील श्लोकांतून भवानीदेवीचे वर्णन अतिशय सुंदर शब्दांत केले आहे. 
तथापि ते शृंगारिक आहे. 
... २० व्या श्लोकात अतिव सुकुमाराडूगी कामशरासम - (मदनाच्या धनुष्यावर ताण करणारी) 
... २९ व्या श्लोकात मदिरा-सेवनाने सुस्त झालेले नेत्र ताप्र झाले आहेत... मदिरामद संघूर्णमदिराक्षी 
मदालसाम्‌| 
... २४ व्या श्लोकातील स्तनांचे वर्णन - सुवर्तुलस्तन दंद्रमुक्ताकचुकावृताम्‌! 
७ ... २५ व्या श्लोकातील कटीमध्यां कृशांगी, विशाल जघनी कटीचे, जंघांचे वर्णन करून 
मदिरा-प्राशनामुळे आरक्त नेत्र झालेले... वगेरे. 
बुधभूषणमूचे संपादक प्रा. वेलणकर प्रस्तावनेत म्हणतात - (भवानीदेवीचे वर्णनाबाबत) //॥०॥ 
38 ठा९0॥/॥0॥ ॥॥९ 41॥॥॥०$ २81. हे भवानीवर्णन संभाजीराजांनी खुद्द स्वतः रचले आहे. भवानीचे 
रूप हे शौर्याचे प्रतीक समजतात. महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंडभंडासुरखंडिनी अशा देवीस एखादी मदालसा 


३९८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण बारावे 


ठरवावी व तिचे तसे वर्णन करावे. हे काव्य या दृष्टीने ठीक आहे. 

येथे भवानीदेवीस शृंगाररसाने अभिषेक केला असल्याचे स्पष्ट जाणवते. संभाजीराजे शाक्तपंथाच्या 
जाळ्यात शुंगारपूर येथे अडकले त्या वेळीच त्यांनी स्वतः भवानी देवीच्या वर्णनाचे वरील श्लोक 
लिहिले असावेत. 

गोब्राह्मण, वैदिक धर्म, सुमंत्री इ. गोष्टींचा उल्लेख पहिल्या १ ते १७ श्लोकांतून येतो. तो भाग 
(प्रस्तावना) निश्‍चितपणे १६७४-७५ मध्ये म्हणजे राज्याभिषेकानंतर केशवपंडितांनी लिहिला आहे. 

उरलेला भाग हा शृंगारपूरच्या वास्तव्यात पूर्ण केला आहे. त्यामुळे शाक्तपंथाचा प्रभाव भवानी- 
वर्णनात आढळून येतो. सारांश, संभाजीराजांचे संस्कृतचे ज्ञान चांगले होते. ते काव्यरसिक होते. 
संभाजीराजांचे हिंदी काव्य 

बुधभूषणम्‌ या संस्कृत काव्यग्रंथाप्रमाणेच छत्रपती संभाजीराजांच्या नावावर असलेली नखशिख, 
नायिकाभेद व सातशतक ही हिंदी काव्ये उपलब्ध झाली आहेत. 

१) नखशिख - याची हस्तलिखित प्रत नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी येथील हस्तलिखितांचे 
संग्रहात आहे. १३६ छंदांनी युक्त असा हा काव्यसंग्रह असून त्यावर रचनाकाल दिलेला नाही. 

गणेशस्तवनानंतर पुढे शृंगारिक रचना केल्या आहेत. नखशिख व नायिकाभेद ही काव्ये पूर्ण 
शृंगारिक असून त्यांची भाषाशैली उत्तम हिंदी भाषेचा नमुना आहे. काव्यात संभाजीराजांची नावे कवि 
संभू, शंभुराज, शंभु कवि, नृपशंभु अशी आहेत. 

२) सातशतक - या ग्रंथात १०० छंद आहेत. त्यात गणपती, कमला, सीता, राम यांची स्तुति 
आणि आळवणी आढळते. 

सीता पग नष चंद की भजि संभ समाज। 
सात शतक ग्रंथ हि रच्यो संतन के हित काज।। 

वरील काव्यग्रंथ हे कवी कलशाने रचले असावेत व कर्ता म्हणून आपल्या स्वामींचे संभाजीराजांचे 
राजांचे नाव घातले आहे. 

कवी महेशदास - संभाजीराजांचे दरबारी 'महेशदास' नांवाचा कवी होता. 
राजस्थानी कवींचा सत्कार 

सुलतान अकबर व त्याचा दिवाण दुर्गादास राठोड हे संभाजीराजांच्या आश्रयास असताना (इ.स. 
१६८१ ते १६८७) एक राजस्थानी कवी कुंभकरणसंदू हा दक्षिणेत आला होता. त्याचा दुर्गादासाने 
सत्कार केला व संभाजीराजांच्या दरबारात त्याची व राजांची भेट घडवून आणली. त्याच्याजवळ त्याचा 
काव्यग्रंथ 'रतनरासो' हा होता. संभाजीराजांनी त्याचा गौरव केला व त्यास बक्षीस दिले. 
कवी दुर्गादास राठोड 

संभाजीराजांच्या आश्रयाखाली राहिलेला दुर्गादास राठोड हासुद्धा कवी होता. त्याची देशभक्तिपर 
गीते राजस्थानात प्रसिद्ध आहेत.'' संभाजीराजे त्याच्या या गुणावर लुब्ध असावेत. 

संभाजीराजांच्या काव्यरसिकतेची वरील गोष्टीवरून साक्ष पटते. 


धर्मकल्पलता 
केशवपंडित हे धर्मपंडित होते. त्यांनी संभाजीराजांसाठी धर्मकल्पलता हा ग्रंथ लिहिला. त्यातील 


प्रकरण बारावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ३९९ 


'दंडनीतिप्रकरणम्‌ः हे (तंजावरच्या ग्रंथालयात उपलब्ध असलेले हस्तलिखित) शंभुराजकृतनीतिमंजिरी 
दंडनीतिप्रकरणम्‌ या शीर्षकाखाली आहे. श्यामजी नाईक पुंडे यांनी हे १६८२ मध्ये तंजावरला याची 
प्रत तयार केली. त्या वेळीच त्यांची नेमणूक सुभेदार म्हणून तिकडे झाली होती. 
त्या काव्यातील पहिल्या काव्यपंक्ती 

॥। श्रीगणेशायनम:।। 

प्रसन्नवदनं रामं निधाय हृदि केशव: । 

धर्मकल्पलतासिद्धये तनुते नीतिमंजिरीम्‌ 11 १1! 

श्रीगणेशायनम:।। 

जयत्यसौ शंभु म(ही) महेन्द्र: प्रख्यातकीर्तिः प्रियधर्ममूर्ति: । 

दानेन यस्याखिल... सार्थाः शश्चत्कृता सुखिनो भवन्ति ।। २।। 

मन्वादि शास्त्राणि विचार्य सम्यक्‌ तथा निर्बंधोश्व मिताक्षरादीन्‌। 

सरि (?) समादाय ततश्व तेन निबध्यतेस्मिन्खलु दण्डनीतिः ।। ३॥। 


या काव्याच्या शेवटी खालीलप्रमाणे श्रीमत्‌ शंभुराजकृतबुधभूषणम्‌ या ग्रंथात केशवपंडित 
विरचित धर्मकल्पलतांर्गत नीतिमंजिरी दंडनीति प्रकरण समाविष्ट केले आहे. राज्याभिषेकशकाच्या दुंदुभी 
संवत्सरात हे पुस्तक लिहिले. 
“इति श्रीमन्महाराजाधिराजक्षत्रियकुलावतंसिंहासनाधीश्वरश्रीशंभुराज छत्रपतिविरचितेग्रंथे 
बुधभूपणे श्रीमत्पुरोहितदामोदरभट्टात्मजकेशवपंडितविरचितधर्मकल्पलतांतर्गतनीतिमंजर्या दंडनीतिप्रकरणम्‌॥। 
श्रीरस्तु॥ श्रीरामाय नमः।। शके राज्याभिषेकीये दुंदुभसंवत्सरे लिखितमिदं पुस्तकम्‌। 
दण्डनीतिव्यवहारमंजरी श्रीशामजी नायक पुण्ड्योपनाम्नां ग्रंथः॥। पत्रसंख्या३ १॥'”१* 


प्रभुप्रकरणम्‌' - प्रभुग्रामण्यम्‌' कायस्थपरभूनिर्णयः 
संभाजीराजांचे नातू शिवाजीराजे यांच्या कारकिर्दीतील 'प्रभुग्रामण्य' मध्ये इ.स. १७४७ 
छत्रपती संभाजीराजांनी रचलेले काही श्लोक आहेत. (शंभूराजकृतश्लोका:) ३३ श्लोकांचे 'प्रभुप्रकरण्‌' 
म्हणून हे एक प्रकरण आहे, प्रभुप्रकरणाचा लेखक अज्ञात आहे. ते साधारणपणे इ.स. १७५९ ते 
इ.स. १८०० या दरम्यान लिहिले गेले. संभाजीराजांच्या मृत्यूनंतर म्हणजे इ.स. १६८९ नंतर १०० 
वर्षांनी ते त्यातून काढून टाकले गेले. त्याचा लेखक कोण असेल ह्या गोष्टीचे संशोधन व्हावयाचे आहे. 
याची दोन हस्तलिखिते उपलब्ध आहेत. 
१) क्र. ५६७ - इ.स. १८८३-८४ लिमयांनी मिळविलेली भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन 
संस्थेत उपलब्ध आहे त्यातील पहिल्या काव्यपंक्तींची सुरुवात अशी होते - 
श्री सिद्धिबुद्धिसहितं प्रणम्यं गणनायकं 
केनचिद्दिद्रुषा लिख्यते परभूकथा ।। 
भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन संस्थेतील हस्तलिखिताची प्रत (क्र. ५६७, सन १६८३-८४) 
प्रभू प्रकरणाचा शेवट असा होतो - 


४०० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण बारावे 
इत्थं तु परभूवृत्तभूच्छाहे प्रशास्ती। 
स्मृत्यर्थ तत्‌ पक्विकामिरब्यात्‌ कोपि पंडित: ।। 


भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन संस्थेच्या (क्र. ५६७ - १८८३-८४) चे प्रभुप्रकरणात खालील 


ओळी प्रामुख्याने आहेत. 
कल्याण येथील रामचंद्र ज्योतिर्विद (जोशी) यांनी नकललेल्या आहेत (इ.स.१६७५) या 


प्रकरणातील कथा - 

बाळाजी आवजी चिटणीस हे कायस्थ प्रभू जातीचे होते. त्यांना आपल्या मुलाची-खंडोजीची मुंज 
करावयाची होती. त्या दृष्टीने त्यांनी तयारी केली होती आणि त्याचे निमंत्रण देण्यासाठी ते शिवाजीराजांकडे 
आले. तेव्हा शिवाजीराजांनी त्यांना सांगितले, “संभाजीराजांचा या बाबतीत सल्ला घ्यावा. त्यांनी त्यांना 
मोंजीस उपस्थित राहाण्याचे निमंत्रण दिले. संभाजीराजांनी त्यांना “शास्त्रात कायस्थ जातीस मोजी- 
बंधनाचा अधिकार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे बाळाजी आवजी नाराज झाले व पाचाडला परत गेले. 
या मुंजविधीसंबंधी केशवपंडितांनी संभाजीराजांच्या आज्ञेवरून वरील ३३ श्लोक रचले व ते बाळाजी 
आवजी यांना दिले. 

यातील केशवपंडितांनी लिहिलेला दुसरा श्लोक - तस्मात्मज: सकलशास्त्रविचारशील: श्री 
शंभुपतिः सुशील:।॥। असा आहे. यावरून संभाजीराजांची धर्मशास्त्रज्ञानासंबंधीची योग्यता लक्षात येते. 

या काव्याची “परभूकथा' या शीर्षकाची प्रत भारत इतिहास संशोधक मंडळाला श्री रघुनाथ कृष्ण 
पाटणकर (राजापूर, जि. रत्नागिरी) यांनी दिली आहे. त्या प्रतीत २२, २३, २४ आणि २८ हे श्लोक 
वगळले आहेत. त्यातील शेवटच्या पंक्ती अशा आहेत - 

इति श्री शंभुराजाद्वया शिवराजसभायां विद्वज्जनकेशवपंडितकृत कायस्थपरभूनिर्णय:।। इति श्री 
परभू कथा समाप्तिमगमत्‌ ।॥* 


समयनय 
गागाभट्टांचा 'समयनय' हा ग्रंथ संभाजीराजांना अर्पण - शके १६०२ म्हणजेच इ.स. १६८० 


मध्ये ज्योतिषशास्त्र व धर्मशास्त्र या विषयांवरील “समयनय' ही पोथी गागाभट्टांनी लिहिली. हा ग्रंथ 
गागाभट्टांनी संभाजीराजांना अर्पण केला. त्यासंबंधी उल्लेख त्यांनी ग्रंथाच्या शेवटच्या दोन श्लोकांत 
केला आहे तो असा - 
दिनकरतनयेन तेन गागाभिधविबुधेन निरीक्ष्य सन्निबन्थान्‌ । 
रघुवरकृपया$मुना निबद्धः समयनयः सुखमेतु शंभुराज: 1। २६७॥। 
अर्थ - दिनकरांचा पुत्र असणार्‍या बुद्धिमान अशा गागाध्रट्टांनी इतर अंथांचे अवलोकन करून 
रामचंद्रांच्या कृपेने सपयनय हा य्रंथ रचला. त्याने संभाजीराजे आनंदी होवोत. 
शाके दरत्रवियद्रसक्षितिमिते रौद्राभिथे वत्सरे विश्‍वामित्रकुलारविन्दतरणिर्गागाख्यसूरिः कृती। 
श्रीमद्‌भोसलवंशभूषणमणे: शंभो: सितच्छत्रप- स्वानन्दाय सदा भवेदर्शिथिला कोत्ये प्रसादाय च 


1॥२६८॥। ।। इति श्रीगागाभट्टकृतः समयनयः समाप्त: ।। 
अर्थ - शके १६०२ मध्ये रोबर नामक संवत्सरात विश्‍वामित्रगोत्ररूपी, कमळाला सूर्याप्रमाणे 


असणार्‍या गागाभट्टाने रचलेला हा ग्रंथ धेतच्छत्र धारण करणाऱ्या, भोसले घराण्याला ललामभूत अशा 


प्रकरण बारावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


४०१ 


४6७॥७व्क याक /टकश 


व्यर्कत ब्ेचवप्सकर्तफणीप 


स्वस्ती श्रीमंत वेदमूर्ती गोविंद 

भट कावले यासी प्रतीराजश्री संभाजीराजे 

लेहून दिळहे प्रतीस्ठाणचे तीर्थ पुरोहित 

पण तुम्हास दिलहे आहे आम्ही तेथे येऊ ते 

व्हा माहाराजसाहेबाचे पत्र व महाराज सिव 
जीराजे याचे पत्र असी दोनी पत्रे असीली तरी 
आपले उपाध्यपण तुम्हास दिलहे हे खरे जरी 
हरदू पत्रे नसतील तरी लिहिले बातील छ १९ जमा 
दिलाखर इाहूर सन समानीन व अलफ सन हजार 
१०८९ 

मयदियं 

विजयते 


छ. संभाजी महाराजांनी गोविंद भट कावळे यांना दिलेले पत्र 
(श्री. निनाद बेडेकर यांच्या सौजन्याने) 


४०२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण बारावे 


संभाजी महाराजांच्या आनंदासाठी, कृपेसाठी हा ग्रंथ कारणीधूत होवो व त्याने चिरंतन कीर्ती शरप्त 
ह्ेवो. 101 


संभाजीराजांचे कुटुंब 
सखीराज्ञी जयति - महाराणी येसूबाई 

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी २९ एप्रिल, १६६१ सोमवारी शृंगारपूर घेतले. तेथील राजे 
सूर्ययव पळून गेले. सूर्याजीराव सुर्व्यांचे कारभारी दाभोळचे वतनदार पिलाजीराव शिर्के महाराजांना 
मिळाले. त्याच वेळी पिलाजीरावांची कन्या राजसबाई हिचा संभाजीराजांशी विवाह ठरला. नंतर हा 
विवाह पुढे इ.स. १६६१ ते इ.स. १६६५ च्या दरम्यान झाला असावा. नंतर सासरी राजसबाईचे नाव 
* येसू' असे ठेविले. त्यासंबंधी विविध नोंदी आहेत. 

शेडगांवकर बखरीत माहेरचे नांव 'जिऊबाई' व सासरचे नांव *येसूबाई" अशी नोंद आहे. 
परमानंदांच्या शिवभारतकाव्यात संभाजीची पत्नी 'राजसा' ही शिर्के कुलातील होती अशी नोंद आहे. 

सभासद बखरीत “शिवाजीने शुंगारपूरचे सुर्व्याचे कारभारी शिर्के यांची कन्या आपले पुत्रास 
केली,' अशी नोंद आहे. यात वधूच्या नावाचा उल्लेख नाही. 

शिके यांना पुढे दुसरे संभाजीराजे यांनी कार्तिक शके १६४० (इ.स. १७१८, नोव्हेंबर १८) 
ला दिलेल्या वतनपत्रातील उलेख- 

उक या उपरी कित्येक मुदत झाल्यावारे प्रिलाजीराव यांसी राजश्री स्वामीनी सोयरीक केली. 
आपल्ी लेकी राजळुवरबाई" गणोजीरायास दिली. प्रिलाजीरावांची लेकी जिऊबाई” राजश्री राजे यांस 
केली. जण 

संभाजीराजांच्या पत्नीचे माहेरचे नाव 'जिऊबाई' व सासरचे नांव 'येसूबाई' असे होते. त्या 
मात्तबर, पुरातन शिर्के घराण्यातील होत्या. (शिर्के घराण्याची माहिती यापूर्वी लिहिली आहे.) शिर्क्यांच्या 
पदरी व्युत्पन्न ब्राह्मण होते. केशवपंडित, रामचंद्रपंत, मोरेश्वरपंडित हे त्यांपैकी असावेत. हे येसूबाईच्या 
बरोबर रायगडवर आले असे मानले जाते. येसूबाई या लग्नाच्या वेळी ६-७ वर्षाच्या असाव्यात. 
लहानपणापासून त्यांना जिजाऊसाहेबांच्या सहवासात राहाण्यास मिळाल्यामुळे त्यांच्यावर चांगले 
संस्कार झाले. राज्याभिषेकप्रसंगी संभाजीराजांना युवराजपदाचा युवराज्याभिषेक झाला व येसूबाई ह्या 
“युवराज्ञी' झाल्या. 

शिवाजी महाराज कर्नाटक-मोहिमेस गेले व संभाजीराजांना त्यांनी शृंगारपूरला पाठविले. त्या 
वेळी त्यांच्या बरोबर त्या शृंगारपुरला गेल्या. (२० ऑक्टोबर, १६७७) आणि तेथेच इ.स. १४ 
सप्टेंबर, १६७८ रोजी त्यांना मुलगी झाली. तिचे 'भवानीबाई' हे नाव ठेवण्यात आले. 

जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६०० कालबुक्त संवछरे बुधवारी, रत्रऊ २०-४४ 
शंगारपुरीं भरवानीबाई लेक संभाजीराजे यासी झाली. 

संभाजीराजे शृंगारपुराहून सज्जनगडावर गेले. त्यांच्याबरोबर दुर्गाबाई होत्या. तेथूनच ते दिलेरला 
मिळाले. संभाजीराजांना पश्चाताप झाला व ते स्वराज्यात परत आले. त्यावेळी त्यांचे वय होते 
२ श्वर्षाचे व येसूबाई १८-१९ वर्षाच्या होत्या. पन्हाळगडावर संभाजीराजे व शिवाजीराजांची भेट 
झाली. त्यावेळी येसूबाई कोठे होत्या हे समजत नाही. त्यानंतर शिवछत्रपतींचे महानिर्वाण झाले व 


प्रकरण वारावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४०३ 


संभाजीराजांना अत्यंत संघर्षमय अवस्थेत राजसत्ता प्राप्त झाली. त्या वेळी येसूबाईसाहेबांचे वडील 
पिलाजीराव शिर्के आपल्या १५ हजार मावळ्यांसहित रायगडावर आले. सर्व किल्ल्यांचे खबरदारीस 
नेमून, चौक्या उठवून त्यांचे लोक बसवून किल्ल्याचा बंदोबस्त केला. 
संभाजीराजांचे मंचकारोहण झाले. त्यानंतर स्थिरस्थावर झाल्यावर राजांचा राज्याभिषेक १६जानेवारी, 
१६८१ ला झाला. येसूबाईसाहेब पट्टराणी झाल्या व स्वराज्याच्या “महाराणी राणीसाहेब' झाल्या. त्यांचे 
बंधू गणोजी शिर्के त्यावेळी उपस्थित होते. 'साहेब सिंहासनाधीश्वर होणार, प्रधान यांचे घरांवर चौक्या 
विहित नाहीत,' असा सल्ला देणाऱ्या सरदारांपैकी गणोजीराव एक होते." 
पुढे मत्स्यात्रातून संभाजीराजांना विषप्रयोगाच्या कटाचे कारस्थान कवी कलशाने घडवून आणले 
व संभाजीराजांनी आण्णाजी दत्तो, बाळाजी आवजी, हिरोजी फर्जद इ. ना हत्तीचे पायी दिले. (कटाची 
सत्यासत्यता या प्रकरणात त्याची सविस्तर चर्चा केली आहे.) 
येसूबाईसाहेबांना ही गोष्ट समजली व बाळाजी आवजी चिटणीस यांना दिलेल्या शिक्षेच्या 
संदर्भात संभाजीराजे व येसूबाईसाहेब यांच्यात झालेला संवाद मल्हार रामराव चिटणीस आपले बखरीत 
लिहितात तो असा -“* 
बाळाजी आवजी त्यांचे बंधू शामजी आवजी व पुत्र आवजी बाळाजी ह्या तिघांनाही मारले. हे 
समजले तेव्हा, 'त्यांस मारावयाचे कारण नव्हते,' असे राजे बोलले आणि महालात गेले. तेथे येसूबाई 
साहेब यांनी “बाळाजी प्रभु मारिले हे उचित न केले, बहुतां दिवसांचे आणि इतबारी व पोख्त थोरले 
महाराज कृपाळू (त्यांचे) सर्व अंतरंग त्यांजपाशी होते. चिटणीस राज्याचे व आपले प्राण ऐसे म्हणत 
आले. वंशपरंपरेने चिटणीशी देऊन पत्र शपथपूर्वक त्यांस दिले. ते माहीत असोन, त्यांनी अपराधही 
काही केला नाही, (असे असता) लहानाचे सांगण्यावरून हे गोष्ट कशी केली? सर्व कारकून गेले. 
मारिले, बेदिल जाहले, अन्यायीही जाहले, एक एक होते, ते ही ऐसे केले. पुढे राज्य कसे चालेल? 
इत्यादी बोलले तेव्हा 'आमचेही मनात ही गोष्ट नव्हती. परंतु रागाचे समयी बोललो. तितक्‍्यावर 
परवानगी सांगून जाले ते वाईट वाटून उठून आलो. वाईट गोष्ट जाली खरी. तुम्ही, त्यांचे धाकटे पुत्र 
दोघे आहेत ते खाजगीकडे (ठेवून) त्यांचा बंदोबस्त दरमहा देऊन चालवावा. त्यांचे कारकून लिहिणार, 
त्यांचे हातचे काम चालविण्याचे. मुले लहान आहेत. त्याजवर कृपा करावयाची,” असे सांगितले. 
त्याजवरून येसूबाईसाहेब यांनी मुले दोन खंडोबल्लाळ व निळोबल्लाळ यांचे रक्षण केले... खंडोबल्लाळ 
आणि निळोबल्लाळ यांना येसूबाई साहेबांनी पुत्रवत्‌ सांभाळले. पुढे खंडोबल्लाळ यांनी संभाजीराजे व 
राजाराम महाराज यांची अत्यंत निष्ठेने सेवा केली व आपल्या स्वामिनिष्ठेने त्यांची मने जिंकली व 
महाराष्ट्राचे इतिहासात 'स्वामिनिष्ठ' म्हणून त्यांची नावे अमर झाली. येसूबाईसाहेबांच्या संस्कारांचा हा 
परिणाम म्हटल्यास वावगे होणार नाही- येसूबाई गरोदर होत्या व त्यांनी पुत्राला जन्म दिल्याचे त्यावेळेचे 
वर्णन अनुपुराणकाराने केले आहे. 
गर्भिणी शंभुभूपालो राजसां निजसुन्दरीम्‌ । 
क्षणंक्षणं प्रेमभरावलोकत दयान्वितः।1। १२1 । 
सर्वासु सा संपत्तीसु राजसा मानमानिता 
राज्ञाधिक सखिजनेगु्विणीत्यधिका$ भवतू ।॥।१३॥। 


४०४ ज्वलज्ज्वलनतेजस सं भाजीराजा प्रकरण बारावे 


यद्यर्थयते सा5थ राजसा पृथुलेक्षणा । 
तत्तत्सम्पादितमम्भूच्छभुराजेन धीमता ।।॥९४॥। 


सौभाग्य सम्भृतातीव राजसा राजमानिता । 
शची जयन्तच यथा प्रद्युमं रुक्मिणी यथा 1॥1६६॥॥। 
षडाननं शैलसुता यथा विष्णु यथा5दितिः । 
तथा बालक विलसद हर्दीधितिमुतम्‌ ।।६७॥। 
साम्राज्य प्राज्य पदवी दायकै: पञ्चभिर्गृहेः । 
असूर्यगैरन्तितायां वेलायां सुश्रुवे सुतम्‌ ॥॥६८॥॥" 
अर्थ - संभाजीराजांची सुंदरी (पत्नी) राजसा गरोदर असताना क्षणाक्षणास प्रेमभावाने व दयेने 
तिला संभाजीराजांनी वागविले. सर्व राजस्ियांपेक्षा मान्यवर अशी राजसा ही सखी अधिकतर गुणवान 
होती. टपोरे डोळे असणाऱ्या या राणीच्या ग्राप्तीने संभाजीराजांनी तिचे मन जिंकले. सोभारवसंपत्र 
राजमान्य अशी राजसा हिला देवेंद्र-इंद्र जसा शचीस, प्रद्ुम्म जसा रुक्मिणीस, शेल जसा षडाननास, 
विष्णु आदितीस, जसे उदयोन्युख सूर्याने अहर्दितीला जपले, तसे जपले. सप्राट्पद प्राप्त होण्यासाठी 
होणारी पंचग्रहांची युती सूर्योदयापूर्वी होते त्या वेळी तिने पुत्रास जन्म दिला. 
इ.स. १६८२ मध्ये स्वराज्याचा तिसरा वारसदार जन्मास आला. 
जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६०४ दुंदुभ संवत्सरे वैशाख वद्य ७ गुरुवारी संभाजीराजे 
यांसी पुत्र जाला. शिवाजीराजे नांव ठेविले. 
शततारका नक्षत्र चरण ३ रास कुंभ (पे.द.) १८ मे १६८२ या दिवशी गांगोली (हल्लीचा ता. 
माणगांव, जि. रायगड) येथे शाहू महाराजांचा जन्म झाला. 
संभाजीराजांच्या राज्यकारभारात येसूबाईसाहेब मदत करीत असत. कारण त्यांच्या नावाचा शिक्का 
व मुद्रा असल्याचे दिसते. 'आज्ञापत्रे' त्या स्वतः 'राजाज्ञा' असे लिहून काढीत असत." सखीराज्ञी 
जयति असा त्यांचा शिक्का होता. तसेच 'अजरख्तखाने सो. येसूबाई” असा त्यांच्या पत्राचा मायना होता. 
राजे त्यांच्याकडे शिक्का ठेवत असल्याचा उल्लेख देवापाशी ठेवून, पेटीची किल्ली वाड्यात असावी, शिक्के 
करणे ते परवानगीची याद जाली म्हणजे नेऊन समजवावी. नंतर शिक्के तेथेच आणोन करावे. असे 
येसूबाईसाहेब यांजकडून करवू लागले. असे चालत होते. याजवर त्या कागदावर शिक्के करविणे व 
आपले कागदपत्र लिहविणे, चिठ्ठीचपाटी लिहविणे ते येसूबाईसाहेब खंडोबल्लाळ यांजकडून करवू 
लागली असा उल्लेख मल्हार रामराव चिटणीस आपल्या बखरीत करतात." 
येसूबाईसाहेबांना स्वतंत्र शिक्का होता. तसेच संभाजीराजांचे शिक्के त्यांच्याकडे ठेवलेले असत. त्या 
स्वतः कागदपत्रे लिहून घेत. तसे त्यांना अधिकार दिले होते. त्यांनी लिहिलेली तशी पत्रे उपलब्ध 
नाहीत. फक्त एकच पत्र उपलब्ध आहे. ते समर्थ संप्रदायाच्या कागदपत्रात धुळे येथे समर्थ वाग्देवतामंदिरात 
आहे. त्यावर शिक्का पुसट आहे. (सदरचे पत्र प्रकरण ११ मध्ये दिले आहे.) 
त्या पत्रावरूनच येसूबाईनी राजकीय व धार्मिक कारभारात लक्ष घातले असल्याचे लक्षात येते. 
संभाजीराजांची युद्ध आघाड्यातील अखंड धावपळ, कवी कलशाच्या आहारी जाणे व शाक्तपंथीय 
अनुष्ठाने यामुळे त्यांना स्वास्थ्य किती लाभले असेल कोण जाणे? पण त्या शांत आणि सोशिक 


प्रकरण बारावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४०५ 


स्वभावाच्या असाव्यात हे त्यांच्या पुढील धीरोदात्त वागणुकीवरून लक्षात येते. तसेच त्या नि:स्पृह 
वृत्तीच्या आणि सत्त्वशील बुद्धीच्या व सात्विक आचरणाच्या होत्या. त्यांच्या या गुणास संभाजीराजांच्या 
कारकिर्दीत वाव मिळाल्याचे दिसत नाही. संभाजीराजांचा उग्र व तापट स्वभाव, व्यसने इत्यादी गोष्टी 
आणि स्वराज्यावर आलेले औरंगजेबाचे प्रचंड संकट या गोष्टींचे मनावर असलेले ओझे पेलणे हे केवळ 
खानदानी स्त्रीलाच शक्‍य आहे. 

यापुढे तर त्यांनी ज्या संकटांशी मुकाबला दिला तो पाहिल्यावर त्यांची गणना महान स्त्रियांत 
करावी लागेल. तथापि ही गोष्ट आजवर महाराष्ट्रीय समाजाच्या लक्षात आलेली नाही. नारीजातीपुढे ज्या 
अनेक स्त्रियांचा आदर्श ठेवला जातो, त्यांत येसूबाईच्या नावाचा उल्लेख होणे किती रास्त आहे हे त्यांच्या 
चखिावरून लक्षात आल्यावाचून राहात नाही. 


मनाच्या निर्मळपणाचा आदर्श 


शके १६११, फाल्गुन अमावस्या (११ मार्च, १६८९) या काळ्या दिवसाने सकलसौभाग्यसंपन्न 
वजचूडेमंडित येसूबाईसाहेबांच्या कपाळावरचे कुंकू पुसले. ऐन तारुण्यात वैधव्याचा वज्रप्रहार त्यांना 
सहन करावा लागला. 

सौभाग्यावर ऐन तारुण्यात कोसळलेले दुःख पचविणे ही सामान्य गोष्ट नव्हती. संगमेश्‍वरला 
संभाजीराजे पकडले गेले हे समजल्यावर त्यांना काय दुःख झाले असेल याची कल्पना अंगावर काटा 
उभी करते. अशाही परिस्थितीत दु:खावेग आवरून राजारामाला मंचकारोहण करवून आपल्या नि:स्वार्थीपणाचे 
त्यांनी जे दर्शन घडविले त्याला तोड नाही. स्वतःच्या पुत्रास गादीवर बसवून स्वत: राज्यकारभार 
करण्याची कुवत असलेली ती खानदानी स्त्री होती. तथापि जन्मतःच मनाचा दिलदारपणा आणि 
निलॉभ, नि:स्पृह व्यक्तिमत्त्वामुळेच केवळ हा निर्मळ निर्णय त्यांनी घेतला. यापुढेही त्यांच्या मनाच्या 
उत्तुंग निर्मळपणाचा निर्णय पाहिल्यावर त्यांच्याबद्दल कमालीचा आदर वाटतो. रायगडला एतियादखानाने 
(झुल्फिरखान) पूर्ण वेढले. शरणागतीशिवाय पर्याय नव्हता. औरंगजेबाच्या कैदेत आपण किल्ल्यात 
राहून आपल्या सात वर्षांच्या लेकरासह कैद पत्करून त्यांनी आपल्या मनाची जी विशालता दाखविली 
तीत मनाचा खानदानी दिलदारपणा तर होताच पण आपल्या सासऱ्यांच्या शिवछत्रपतींच्या मुत्सद्दीपणाची 
चुणूक होती. 

मल्हार रामराव चिटणिस लिहितात, ".... मुलाचे वय लहान यांस सर्वानी विचार कसा करावा 
विचारलें ते समयीं त्यांणीं सल्ला सांगितली जें राज्य तारे गेलें आहेच त्या अर्थी तुम्ही सर्वही परप्कमी 
मनसबदार शूर याणीं एकविचारे होऊन राजारामसाहेब यांस घेऊन बाहेर पडावें.... ”* 

राजाराममहाराजांनी रायगड सोडला व लपत छपत प्रतापगड, पन्हाळा करीत ते जिंजीस 
पोहोचले. 

औरंगजेबास असे वाटत होते की, संपूर्ण भोसले कुळ आपल्या ताब्यात येईल. पण वरील 
निर्णयामुळे त्याचा भ्रमनिरास झाला. राजारामाने आपल्या मुत्सद्‌द्यांना व सेनाधिकाऱ्यांना जवळ करून 
१लाख सैन्य जमविले आणि औरंगजेबाला जे काम रायगड घेतल्याबरोबर होईल आणि आपण परत 
दिल्लीत जाऊ असे वाटत होते त्यासाठी त्याला २६ वर्षे महाराष्ट्रात झुंजावे लागले आणि मरावे लागले. 

येसूबाईंच्या या सल्ल्याचे बहुमोल महत्त्व मराठेशाहीच्या इतिहासात प्रकर्षाने जाणवते. 


४०६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण बारावे 


रायगड मोगलांच्या ताब्यात गेला. 

जेधे शकावलीतील नोंद - शके १६११ शुक्ल नाम संवत्सरे कार्तिक गासीं रायगड सला करून 
मार्गशीर्ष सुध २ रविवारी रायगड मोगलांस दिला. संभाजीराजे यांचे पुत्र शिवाजीयजे यास तुलापुरास 
ओरेंगजेब यानी नेलें. पादशाहें त्यास हप्त हजारी केलें. शाहू गजे नांव ठेविले. * 

येसूबाईसाहेब, संभाजीराजांच्या काही नाटकशाळा व शाहूराजे, शिवाजीराजांच्या हयात असलेल्या 
पत्नी सकवारबाई व संभाजीराजांचे राखपुत्र मदनसिंह व मानसिंह वगैरे कैद झाले. तुळापूरला औरंगजेबाच्या 
छावणीत सर्वांना आणले. औरंगजेबाला, संभाजीराजांना ठार केल्यावर व मराठ्यांची राजधानी ताब्यात 
आल्यावर, शिवाय मराठ्यांची राणी व भावी वारस हाती आल्यामुळे आनंद झाला होता. त्याचा राग 
ओसरला होता. त्याने शाहूला सप्तहजारी दिली व त्याचा सन्मान केला. औरंगजेब ज्यांना ठार करीत 
असे त्यांच्या मुलाबाळांना, बायकांना कधीही मारत नसे,' असे निकोलाय मनुची म्हणतो. 

येसूबाई, शिवाजीमहाराजांच्या पत्नी जानकीबाई, शाहूराजे व इतर सर्वांना अदबीने आणि 
मानसन्मानाने आणावे आणि गुलाबबार (बादशहाचे निवासस्थान) च्या आवारात त्यांचे तंबू देण्यात 
यावे अशी बादशहाने आज्ञा केली. जुल्तुल्मुकाचे (आसदखान वजीर) याच्या तळाजवळच राणी 
(येसूबाई) च्या तळाचा बाजार बसविण्यात आला. राणीचे नोकर-चाकर आणि माणसे यांनी तेथे राहावे 
असे ठरले. सर्वांना वार्षिक वेतने मिळावीत अशी सोय करण्यात आली. 

शाहूराजास सात हजारी आणि सात हजार स्वारांचा मनसबदार करण्यात आले. त्याला 'राजा' ही 
पदवी देण्यात आली. खिल्लतीची वस्त्रे, रत्नजडित खंजीर, आरसी, घोडा, हत्ती, ध्वज, नगारे, नोबतीचा 
मान इत्यादी वस्तू त्याला देण्यात आल्या. त्याचे धाकटे भाऊ मदनसिंह आणि उद्धवसिंह (माधवसिंह) 
यांना त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे मनसबी देण्यात येऊन त्यांनी आपली आई आणि आजी याच्यापाशी राहावे 
अशी आज्ञा करण्यात आली. त्या सर्वांच्या कारखान्यांचा खर्च व्यवस्थितपणे चालावा म्हणून सरकारतर्फे 
कारभारी नेमण्यात आले.” 

मोगली कैदेत येसूबाई दिवस कंठीत होत्या. शाहूराजांचे संगोपन, शिक्षण तेथे चालू होते. कैदेत 
औरंगजेबाची कन्या झीनतबेगम ही येसूबाईशी सहानुभूतीने व ममतेने वागत होती. येसूबाईंना त्यांच्या 
व्यवस्थेसाठी जी जहागिरीची व्यवस्था केली होती त्या संदर्भात पत्रव्यवहार करावा लागत असे. त्यासाठी 
त्यांना “येसूबाई, वालिद शाहूराजा इहिदे' असा शिक्का करून दिला होता.“ अक्कलकोट, इंदापूर, सुपे, 
बारामती व नेवासे या पाच परगण्यांची जहागीर करून दिली. बादशहाने शाहूस (सोन्याची तलवार) 
भवानी तलवार आणि अफजलखानाची तलवार दिली. येसूबाईसाहेब औरंगजेबाच्या छावणीत शांतपणाने 
दिवस काढीत होत्या. 

२६ ऑगस्ट, १७०० या दिवशी शाहूराजे बादशहास ताजीम देण्यासाठी गेला असता त्याचे 
अंग पिवळे पडले असल्याचे बादशहाला दिसून आले. बादशहाने कारण विचारले असता हाफीजअंबर 
या खोज्याने सांगितले की, शाहूराजा शिजविलेले अन्न खात नाही, मिठाई व फळे खातो आणि कोरडी 
पक्वान्ने खातो. बादशहाने त्यास कळविले को, तुम्ही कैदेत नाही. तुम्ही तुमच्या घरी आहात. तुम्ही अन्न 
भोजन करीत जावे. अशा तर्‍हेने शाहूराजास औरंगजेब बादशहा व झीनतबेगम हे ममतेने वागवीत 
असत. या ममतेच्या पोटी औरंगजेबास असे वाटले की, शाहूचे धर्मांतर करावे. १ मे, १७०३ रोजी 
औरंगजेब पुण्यात आला आणि ९ मे रोजी त्याने हमीद्दुदीनखानाबरोबर शाहूला निरोप पाठविला की 'तू 


प्रकरण बारावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४०७ 


मुसलमान हो.' त्यावर शाहूराजांनी धर्मातरास खंबीरपणे नकार दिला.*' आणि आपल्या वडिलांच्या 
जाज्वल्य धर्मनिष्ठेची पुनरावृत्ती केली आणि ते बादशहाच्या व झीनतबेगमच्या ममतेचे बळी झाले 
नाहीत. मोगली छावणीत मुसलमानी वातावरणात ते वाढत होते. तरीसुद्धा येसूबाईनी त्यांना आपल्या 
पारंपरिक हिंदू संस्कारांपासून दूर होऊ दिले नाही.त्यांच्या मनात हिंदुत्वनिप्ठा सदैव जागृत ठेवली आणि 
त्यामुळे शाहूचे धर्मातर टळले ही मराठ्यांच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना आहे, आणि त्याचे 
सर्व श्रेय अर्थातच जाते येसूबाईकडे ! 

शाहूराजांच्या बदल्यात प्रतापराव गुजरांची दोन मुले खंडेराव व जगजीवन हे अब्दुल रहिम व 
अब्दुल रहिमान या नावाने मुसलमान झाली. पुढे शाहूराजांनी त्यांना सालगाव हे गाव इनाम दिले."* 

इ.स. १७०३ मध्ये औरंगजेबाने शाहूराजांना लाल माणके जडविलेला आरसा, खिल्लतीची 
वस्त्रे, सोनेरी साजाचा घोडा, रत्नजडित अंगठ्या आणि रत्नजडित खंजीर बक्षिस दिले." 

इ.स. १७०४ शाहूराजांचे लग्न औरंगजेबाने बहादूरजीच्या मुलीशी लावले. त्याप्रसंगी त्याने एक 
रत्नजडित कंबरपट्टा, एक शिरपेच आणि दहा हजार रुपयांचा चेगा बक्षिस दिला. त्याच वर्षी संभाजीराजांच्या 
एका मुलीचे (दासीकन्या) विजापूरचा शेवटचा बादशहा सिकंदर याचा मुलगा मुहंमद मुहियुद्दीन 
याचेबरोबर लग्न लावण्यात आले. त्याच वर्षी राजारामाच्या एका मुलीचे लग्न आघरखानाचा एक मुलगा 
शमशीरबेग याच्याशी लावून दिले. रामा (राजाराम) च्या मुलीचे नेमनाथ याजबरोबर लग्न लावून दिले. 
येसूबाईसाहेबांच्या समोर या गोष्टी घडल्या."* 

औरंगजेबाने शाहूला मुसलमान बनविण्याची हौस वरील गोष्टी करून पुरवून घेतली आणि 
दुधाची तहान ताकावर भागवली. 

अहमदनगरच्या छावणीत असताना येसूबाईसाहेबांना बरोबरच्या सर्वांचा खर्च भागविणे कठीण 
पडू लागले. बादशहाला या गोष्टी सांगणे व भीक मागणे हे त्यांना पसंत पडले नसावे म्हणून त्यांनी 
चिंचवडचे देव यांचेकडे पैशाची मागणी केली. त्या पत्रात त्या लिहितात, वैशाख शुद्ध सप्तमी 'गुरुवार' 
(११ मोहरम सन म्हणजे २४ एप्रिल, १७०५) (सन ४५ म्हणजे औरंगजेबास जुलुस ४९) 

॥ श्रीशंकर ॥ 

राजश्री श्री देव स्वामीचे सेवेसी 

॥श्रीमत्‌ परमपूज्य तपोनिधि मुक्तिदायक सकलगुणालंकरण देव वरदगूर्तिपरायण राजमान्य 
राजश्री 

आज्ञाधारक सेवेसी मातुश्री येसूबाई दोनी करकमल जोडून चरणावरी मस्तक ठेऊन 
साष्टांग नमस्कार विनंती, उपरी येथील क्षेम तागाईत वैरगाख शुध सप्तमी गुरुवार 
जाणऊन मुकाम अहमदनगरीं दुर्गात स्वामींच्या आशीवरदिकरून यथास्थित असे स्वकीय 
कुशललेखन-आज्ञा केली पाहिजे. विशेष बहुत दिवस जाले. स्वामींनी आशीवदिपत्र 
पाठवून बालकाचा परामर्श केला नाही. याकारितां चित्तास स्वस्थता होत नाही. तें देव 
जाणे. तरी स्वामींनीं येणारा मनुश्याबरोबरी प्रतिक्षणीं आशीर्वादपत्र पाठवीत गेलें पाहिजे. 

विशेष आमचें वर्तमान तरी स्वामींपासीं सत्यच लेखन केलें पाहिजे. चिरंजीव दाजी तो 

पथ्वीपतीसमागगें गेले. आम्हांस सार्वभोमाची आज्ञा झाली की; (अहमदनगरास जावें, 


४०८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण बारावे 


आज्ञाप्रमाणें आम्हांस अहमदनगरास घेऊन आले. तेथें आलियावरी आजी पांच मास 
जाले. परंतु खर्चाची बहुत तंगचाई जाली. काय निमित्य तरी सार्वमोस दूर गोळे. आमचा 
तनखा जो दिल्ह्य तेथें ताप्रांनीं व हरिभक्तांनीं व कांहीं काळानें करून प्रतिकूल जालीं 
यामुळें द्रव्य येणें राहिले. येथें अहमदनगरीं साहुकारांचे पांच सात सहस्र ब्रम्हस्व जाले. 
आतां कोण्ही देत नाही. मागिल्याच पॉकियास तगादे लाविले आहेत. त्यामुळें बहुत कष्टी 
होतो. तो दु:खसागर स्वामीस काय म्हणऊन ल्याहावा> स्वामीच्या सेवेसी रायाजी जाधव 
पाठविला असे. तरी महाराज केलासवासी स्वामी गेल्यातगाईत आपणांवरी हा कसला 
काल प्राप्त जाला. इंगळास वोळंबे लागले. बरें होणार भविष्य त्यास यत्न काय आहे 2 
आतां एक स्वामीच क्लेशपरिहार करितील. इतरांच्यानें कांहीं होणें नाही: तरी सारांश 
गोष्टी की ब्रम्हस्वापासून मुक्त केलियानें बहुत कॉर्ति स्वामीची आहे आणि पाऊसपाणी 
जालियावरी स्वामी ज्यापासून देवितील त्यास प्रविष्ट करून. परंतु हा समय आम्हांकरी 
कठीण पडला आहे. आपले कोणी येथें प्रतिपक्षी नाहीं ऐसा प्रसंग प्राप्त जाला आहे. याचे 
निवारण करणार स्वामी आहेत. माझी उपेक्षा केली न पाहिजे. वरकड चिरंजिवाकडील 
सामराज व आमचें वर्तमान रायाजी मुखांतरी चरणांपाशीं विनंती करितां शत होईल, तें 
सत्यच मानणें. विशेष ल्याहावें तरी आपण अज्ञान, मूढ असे. लिहितां येत नाही: अथवा 
ज्ञान हि नाही. त्याहीवरी आपणांजवळीं कोण्ही शाहाणा कारकून नाही. अवाक्षराची क्षमा 
केली पाहिजे. कृपा आशीर्वाद निरंतर करीत गेलें पाहिजे. कृणा असों दीजे. जाणिजे गो 
सेवेसी सेवक बसवंतानें चरणांवरी मस्तक ठेऊन सा दंडवत विनंती उपरी लि परिसिजें. 
मी सेवक असे. आर्शीर्वाद पावीत जाणें. जाणिजे हे विनंती. 
या छ. ११ माहे मोहरम, सन ४९ हे विज्ञापना. 
हिंदुपदपातशाहीच्या एका अभिषिक्त महाराणीस कर्जबाजारी व्हावे लागावे. “आम्हांवरी कठीण 
प्रसंग पडला आहे', हे वाचल्यावर मन हेलावून जाते."* 


औरंगजेब बादशहाचा मृत्यू ब शाहूची सुटका 

राजाराम महाराजांची औरंगजेबाशी झुंज चालूच होती. औरंगजेब आता मराठ्यांच्या कडव्या 
प्रतिकारामुळे थकला, 'आदमी नहीं भूतखाना हे,' अशी मराठ्यांना बहुमानाची पदवी देऊन त्याने या 
जगाचा निरोप घेतला. अहमदनगरजवळील भिंगार येथे बादशहा २० फेब्रु, १७०७ रोजी अल्लाला 


या मोहिमेसाठी त्यांनी आपले अधिकार रवाना केले, त्याच्या काही नोंदी मासिरे आलमगिरीत आढळतात, त्या 
अशा-रजब महिन्याच्या पंचवीस तारखेस ३१ जुलै, १६८० शहजादा महंमद आज्जम यास शहा ही पदवी देण्यात आली. 
त्याची दक्षिणेच्या मोहिमेवर रवानगी करण्यात आली. 

शब्बाल महिन्याच्या चोवीस तारखेस (२४ ऑक्टोबर, १६८१) चिंकिलिचखान (निजामुल्मुल्काचा आजा) याची 
दक्षिणेच्या मोहिमेवर रवानगी झाली. शब्बाल महिन्याच्या सव्वीस तारखेस (१९ ऑक्टोबर, १६८१) शहजादा आज्जम 
बुऱ्हाणपुराहून रवाना होऊन जिल्काद महिन्याच्या दहा तारखेस (११ नोव्हेंबर, १६८१) औरंगाबादला पोहोचला. 

जिल्काद महिन्याच्या चोवीस तारखेस (२२ ऑक्टोबर, १६८१) अब्दुलनेग यास 'खान' ही पदवी देण्यात आली. 
त्याला दक्षिणच्या तोफखान्यावर दरोगा म्हणून नेमण्यात आले. 


प्रकरण बारावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४०९ 


प्यार झाला.** बादशहाचा दुसरा मुलगा शहाजादा आज्जमने स्वतःस बादशहा म्हणून घोषित केले. 
जुल्फीकारखानाने शाहू महाराजांची १३ मार्च, १७०७ रोजी आज्जमशहाशी (बादशहा) भेट 
घडविली. शहाने त्याला पोशाख दिला. शाहूच्या सुटकेचा हा पहिला प्रयत्न होय. आज्जमशहाचा मुक्काम 
४ मे रोजी सिरोंचेस होता. 'भोपाळच्या वायव्येस 'दारोहा' येथे मुक्काम असताना शाहूला त्याने सोडले. 
मुसलमान इतिहासकार शाहू पळून गेला असे म्हणतात. तथापि शहाबरोबर बोळणी होऊन सरदेशमुखीचे 
व चौथाईचे अधिकार त्यास दिल्याचे वचन दिले. दि. ८ मे रोजी शाहूराजे दक्षिणेकडे निघाले. "* 
येसूबाईसाहेबांना दिल्लीला नेण्यात आले. 
पुढे दिल्ली-तख्तासाठी आज्जम व शहाआलम यांचा झगडा झाला. त्यात आज्जम मारला गेला. 
शहाआलमने कामबक्षाला ठार केले व तो बहादुरशहा या नावाने दिल्लीचा बादशहा झाला."* 
येसूबाईची सुटका 
इ.स. १७०८ मध्ये शाहूराजे सातारला राहून कारभार करू लागले. शाहू महाराजांचा राज्याभिषेक 
१२ जानेवारी, १७०८ रोजी झाला." 
शाहू महाराजांचा शिक्का - 
। श्री वर्धिष्णुर्विक्रमे विष्णोः। सा मूर्तिरिव वामनी। 
। शंभुसुतो रिव । मुद्रा शिवराजस्य राजते। । 
शाहूराजांना कोल्हापूरकरांबरोबर (चुलती ताराबाई) यांच्याशी संघर्ष करावा लागला. येसूबाई- 
साहेबांना सोडविण्याचे प्रयत्न चालू होते. बाळाजी विश्‍वनाथ व त्यांचे सहकारी यांची चौथाई व 
सरदेशमुखीच्या संबंधी सय्यद हुसेनबरोबर चर्चा चालू होती. त्यावेळी त्यांनी येसूबाईच्या सुटकेचा 
प्रस्तावपण पुढे केला होताच. शाहूराजांनी त्यावेळी यादवराव मुनशी या अधिकाऱ्यास यासंबंधी पत्र 
शंकराजीपंतांच्या व तुमच्या लिहण्यावरून चोथाई व सरदेशमुखी परवाना व स्वराज्याची 
सनद ऐसे तीनही मतलब तो विल्हे लागले. राहिले मातोश्री येसूबाईसाहेब व चिरंजीव 
मदनसिंह यांचे आगमन जाले आणि स्वामींची व त्यांची भेटी जाली म्हणजे नबाबाच्या 
वचनाप्रमाणे रा. शंकराजीपंत दरम्यान पहिले आणि तुम्ही कष्ट मेहनत घेतली त्याची 
सार्थकता होऊन अवघेच मतलब सिद्धीस पावले तर मातुश्रीचे विशी व चिरंजीवाचे 
विशी प्रतिक्षणी स्मरण त्यांचे अवलंबे आगमन होय ते गोष्टी करणे." 
बाळाजी विश्‍वनाथ भट या मुत्सद्‌द्याने दिल्ली येथे सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाचा फायदा घेऊन 
शेवटी येसूबाईसाहेब, सकवारबाई व इतर सर्वांना सोडविण्यात यश मिळविले. 
महाराजांची मातोश्री दिल्लीहून देसी आली. शके १६४०." 


शाहूराजांचा मृत्यू १७४९ साली साताऱ्यात झाला. (मार्गशीर्ष वद्य भूगुवारी, शके १६७१ शुक्लनाम संवत्सरी माध्यान्ही 
विष्णुलोकवास केला.) १६७२, वैशाख शु. १४ श्रीमंत कैलासवासी महाराजांस अधिकमासात अनारोग्य प्राप्त जाहली. 
उपाय बहुत जाहले. तथापि होणारानुरूप छ. १५ मोहबमी राजश्री स्वामींनी कैलासवास केला. स बाईसाहेबांनी सहगमन 
केले. शाहुराजांच्या पत्नी सकवारबाई यासुद्धा येसूबाईंचे शिर्के घराण्यातील होत्या. त्या त्यांचे मृत्यूनंतर सती गेल्या. 
शिरकवली येथील मोगली आक्रमणात भग्न झालेले शिर्काई देवीचे मंदिर त्यांनी पुन्हा बांधले. 


४१० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण बारावे 


पुढे त्यांनी शाहू महाराजांच्या कारभारात मदत केली. शाहूराजांच्या व कोल्हापूरच्या संभाजीराजे 
यांच्यात झालेल्या वारणेच्या तहाचा सल्ला येसूबाईनी दिला - 
'तीर्थस्वरूप मातोश्रीसाहेबीं वडिलांचे ममतेचा अर्थ व उभयपक्षी स्नेहाची दृढता 
होऊन विवेक व्हावा म्हणून वडिलांचा चित्ताभिप्राय लिहिला तरी ही गोषी वडिलांस 
उचितच आहे. परस्परविवेक होऊन लोकोत्तर उभयपक्षी निर्दोष कॉर्ति व्हावी हेंच 
आम्हांस अगत्य आहे. याअगोदरच गातोश्रीसाहेबी राजश्री बाबाजी प्रथु यांसी 
पाठवावयाविषयी लिहिलें होतें तेव्हां पाठवावें तरी त्यांचे शरीरीं सावकाश नव्हेत 
(ताराबाई नसून येसूवाई) 
इ.स. १७३०-३१ च्या दरम्यान वार्धक्यामुळे येसूबाईसाहेबांना सातारा (शाहूनगर) निवासी 
स्वर्गवास झाला. शाहूराजांना कोल्हापुरकर संभाजीराजांनी पत्र लिहून त्यांचे सांत्वन केले - 
... श्रीसंत सकलतौर्थस्वरूप राजश्रीया विराजमान राजश्री शाहू गजे दाजी वडिलांचे 
सेवेशी अपत्य संभाजीराजे दंडवत - 
मातुश्री येसूबाईसाहेब यांसी वेथा होऊन केलासवास झाला ह्या अयत्नी मार्ग ऐसाच 
आहे. वडील सर्वज्ञ आहेत विवेक करून चित्तास सांत्वन होय तें केले पाहिजे विशेष 
लिहावें तरी वडील सुज्ञ आहेत.** 
शाहूराजांनी येसूबाईचे वृंदावन संगममाहुली येथे बांधले. 
अनंत संकटांना धीरोदात्तपणे पचविणारी एक साध्वी वृत्तीची, निर्मळ मनाची राणी येसूबाई ही 
महाराष्ट्राच्या इतिहासात नारी जातीस आदर्श ठरल्यास नवल नाही. 
हिंदवी स्वराज्याच्या भावी वारसास, तिसऱ्या छत्रपतीस धर्मांतरापासून वाचवून आपल्या पतीच्या 
अढळ धर्मनिष्ठेस सांभाळणाऱ्या येसूबाईच्या मोठेपणाची ही एक महत्त्वाची बाब आहे. आदिशक्ती 
जगदंबा, महिषासुरमर्दिनीच्या स्वरूपात झाशीच्या राणीच्या रूपाने अवतरली. भद्रकाली म्हणून महाराणी 
ताराबाईंच्या रूपाने अवतरली तर शांतादुर्गा या नावाने ती येसूबाईच्या रूपाने अवतरली असे म्हटल्यास 
अतिशयोक्ती होणार नाही. शांत, संयमित व्यक्तिमत्त्वाच्या येसूबाईसाहेब मराठ्यांच्या इतिहासात अमर 
आहेत. 
महाराणी येसूबाईचे स्मारक - “महाराणी येसूबाई धर्मशाळा', 'शिरकवली' हल्ली तालुका वेल्हे, 
जि. पुणे या ठिकाणी प्रसिद्ध उद्योगपती बी. जी. शिर्के यांनी एक आधुनिक, सर्व सोईंनी युक्त अशी 
धर्मशाळा बांधली आहे. या वास्तूस महाराणी येसूबाई यांचे नाव देण्यात आले आहे. 
शिरकवली येथे नवरात्र व चैत्र कृष्ण प्रतिपदेला यात्रा भरते. 


ईश्वरदास नागर संभाजीराजांच्या एका नाटकशाळेची (रखेलीची) हकिगत लिहितो, असिरगडला शेखजहान हा 
किल्लेदार होता. त्याने तिच्याशी अनैतिक संबंध ठेवून तिला गर्भ राहिला. बादशहाला हे समजल्यावर बादशहाने त्याला 
निःशस्त्र करून बोलावले. त्याने आपल्या पोटात खंजीर खुपसून घेतला. त्याला काजी उल्कात (न्यायाधीश) च्या हवाली 
करण्याचा आदेश बादशहाने दिला. 

ही दुर्गाबाई की आणखी कोणी नाटकशाळा* होती हे समजत नाही. संभाजीराजांना किती नाटकशाळा होत्या हे 
निश्च्वितपणे सांगता येत नाही. 


प्रकरण बारावे , ज्वलज्ज्वलनतेजस स॑ंभाजीराजा ४११ 


संभाजीराजांच्या हतर बायका, दासी वगैरे 


संभाजीराजांच्या दुसर्‍या पत्नीचा, दुर्गाबाईंचा उल्लेख केला जातो. तथापि तिच्याशी त्यांचा विवाह 
झाल्याची नोंद नाही. ती त्यांच्याबरोबर दिलेरच्या छावणीत गेली होती. संभाजीराजे परत आले व ती 
तेथेच राहिली. 

तिला एक कन्या असल्याचा उल्लेख आहे. पुढे तिला औरंगजेबाने अहमदनगरच्या किल्ल्यात 
ठेवले होते. नंतर बहादुरगडच्या किल्ल्यात ठेवले होते. त्यासंबंधीचे उल्लेख यापूर्वी केले आहेतच. नंतर 
तिला येसूबाईसाहेबांच्या बरोबर औरंगजेबाने ठेवले असावे. सिकंदर अदिलशहाच्या मुलाशी तिच्या 
मुलीचा विवाह करून दिला असावा. त्यामुळे ती दासी असावी असे वाटते. ती धर्मपत्नी असती तर 
येसूबाईंनी धर्मातरास विरोध केला असता. 

संभाजीराजांची आणखी एखादी उपस्त्री बादशहाच्या कैदेत असावी. मदनसिंह व माधवर्सिह 
अशा दोन दासीपुत्रांचा उल्लेख आढळतो. मदनसिंह शाहूचा राखभाऊ. औरंगजेबाने "आलमगीर गाजी 
यांचा पुत्रवत यास काही अधिकार देऊन गोरविले अशी कागदपत्रात नोंद आढळते. 

“आलमगीर गाजी। खानेजादेबादशहा मदनसिंह' असा शिक्का त्यास दिला होता. हा येसूबाईसाहेबांचा 
विशेष लाडका होता. त्यांचेबरोबरच त्याचीपण सुटका झाली. 


संभाजीराजांची कन्या - 'भवानीबाई' 

संभाजीराजे शुंगारपूरला असताना संभाजीराजांना येसूबाईपासून कन्या झाली. जेधे शकावलीतील 
नोंद - १४ सप्टे, १६७८ शके १६०० कालयुक्त संवछरे बुधवारी रात्रऊ २०-४४ शरंगारपुरी 
भ्रवानीबाई लेक संभाजी राजे यासी जाली. 

भवानीबाईचा विवाह संभाजीराजांच्या बहिणीचा मुलगा (हरजोजी महाडिक - अंबिकाबाई) 
“शंकराजी' यांच्याशी झाला. शंकराजीला औरंगजेबाने ४ हजारी मनसबदार केले. शंकराजीने शाहू- 
महाराजांना मदत केली... “तरी आपण दुसरा अर्थ चित्तात न धरिता आपला समुदाय असेल तो व 
आपणास काम पैगाम आहे असतील त्यास बोलावून समागमे घेऊन आले पाहिजे.....' 

शंकराजींना शाहूमहाराज सिंहासनावर आल्यावर त्यांना महाराष्ट्र-कर्नाटकातील कामगिरी सांगितली. 
भवानीबाई तारळे महालाचा बंदोबस्त करीत होत्या. इ.स. १७०९ मध्ये शाहूराजांनी त्यांच्या नावाची 
तारळे महालाची सनद करून दिली.*' या राजभगिनीचे राज्यात वजन होते. 'दुर्गादास' हे त्यांचे 
चिरंजीव, इंग्रजांकडून 'रावबहादुर' हा किताब इ.स. १८५ १ मध्ये महाडिक घराण्यातील उत्तराधिकाऱ्यांना 
मिळाला होता. (ऐतिहासिक चरित्रे, पारसनीस) पुढे शाहूराजांनी महाडिक घराण्याच्या वडिलोपार्जित 
तारळे महालाच्या देशमुखीच्या सनदा भवानीबाईस दिल्या. भवानीबाईवर शाहूराजांचे फार प्रेम होते. 
शंकराजींना इ.स. १७२८ मध्ये देवाज्ञा झाली व भवानीबाई सती गेल्या.*' त्यांचे वृंदावन तारळे गावी 
तारळी नदीचे काठी आहे. आजही ते पाहावयास मिळते. 


संभाजीराजांच्या दोन बायका, एक मुलगी व तीन दासी या आपल्या ताब्यात आहेत. अशी सहीशिक्क्यानिशी रशीद 
पोच बहादूरगडचा किल्लेदार अब्दुल रहिमान याने बादशहाकडे जून, जुलै, १६८४ चे सुमारास पाठविली. यापूर्वी त्यांना 
अहमदनगर येथील किल्ल्यात ठेवण्यात आले होते. त्यांच्या सुटकेसाठी मराठ्यांचे अहमदनगरवर वरचेवर हल्ले होत. 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


४१२ प्रकरण बारावे 
संदर्भ टीपा 
१. संपसासं - पृ. २ ३४, ॥॥1॥15 ० 3॥ट्लातणाता 7२1, रटटात, पज. 
२. संपसासं क्र. षपृ.२ 1938,39 ॥. 243, 244 
३. संपसासं क्र. ६ पृ. २ ३५. कित्ता क्र. ५२७ ७ 4- 883, - 84 
४. संपसासं क्र. १०ते १७पृ. ३ ते६ ३६. समयनय - (गा.भ.) पृ. ४६ 
५. संपसासं क्र. १७६. पृ. ५८ ३७. शिचसाखं - ३ ले. ४३८ 
६. श्रीसांका - ले ६७ ३८. ऐश - पृ. ५४ 
७. संपसासं - पृ. ६ ३९. मराचिब - पृ. ८ 
८. संपसासं क्र. १९ पृ. ६ ४०. मराचिब - पृ. ११-१२ 
९, संपसासं क्र. २० पृ. ६ ४१. पकाअनु - पृ. १७७-१८१ 
१०, संपसासं क्र. ८ पृ. ३ ४२. ऐश - पृ. ५६-५७ 
११. संपसासं क्र. ३५ पृ. ११ ४३. भाव खंड ३ ऐतिहासिक चर्चा - पृ. २८ 
१२. संपसासं क्र. ३६ पृ. १९ ४४. मराचिब - पृ. १३ 
१३. संपसासं क्र. ५१९ पृ. १५ ४५. मराचिब-पृ. २ 
१४. संपसासं क्र. १४४ पृ. ३६ ४६. ऐश - पृ. ३२ 
१५. संपसासं क्र. १३० पृ. ४१ ४७. मओओ - पृ. ४६ 
१६. संपसासं क्र. २ पृ. १ ४८. रॉयल एशियाटीक सोसा. लेखमाला, खंड १५, 
१७. शिचप्र पृ. ५३, मराछोब - पृ. ७ निबंध - ९ 
१८. संपसासं क्र. २२ पृ. ७ ४९. मोदबा - पृ. १५७ 
१९. संपसासं क्र. २३ पृ. ७ ५०. निबंध संग्रह - पृ. १९६ (म.इ.प.) १९७७ 
२०. संपसासं क्र. ५० पृ. १५ ५१. मऔ- पृ. १३२ 
२१. संपसासं क्र. ५३ पृ. १६ ५२. मओ - पृ. १३४ 
२२. संपसासं क्र. १७१ पृ. ३१ ५३. वार्षिक इतिवृत्त - भाइसमं, ग्रंथमाला - १, शके 
२३. संपसासं क्र. २०२ पृ. ६७ १८३६ ले - १७० पृ. २९८ - २९९ 
२४. संपसासं क्र. १५८ पृ. ५० ५४. मओ- पृ. १३८ 
२५. संपसासं क्र. २३३ पृ. ७६ ५५. मरि- खं. ३ पृ. ३७ 
२६. संपसासं क्र. २३५ पृ. ७६ ५६. मरि-खं. ३ पृ. ३१ 
२७. मइसाखं -€ ले १.1: ५७. मराठी साम्राज्याचा उदय आणि अस्त - पृ. २५ 
२८. “एकता' एप्रिल, जून १९९५ - पृ. २७-२८ ५८. मइमं - पृ. १७४-१७५ 
२९. कालचा व आजचा गोमांतक - पृ. ९१ ५९. मइसा खं. १५ ले. ३०१ - पृ. १३-१४ 
३०. पोमसं - (पि.) पृ. ८६ ६०. नवयुगवर्ष ४ थे अंक ७- मे १९१७ 
३१. गोमान्तक परिचय (बाबा सावडॅकर) - पृ. ७६- ६१. ऐश- पृ. २६ 
९० ६२. इसं (पा.) - पू. ३३-३४ 
३२. रामविंच - पृ. ७ ६३. कित्ता 
३३. दुर्गादास राठोड - पृ. २३४ 


प्रकरण तेरावे 


प्रशासन 


प्रशासन 

0 अप्टप्रधान मंडळ 

0 संभाजीराजांची अर्थव्यवस्था 

0 संभाजीराजांचे सामान्य प्रशासन 
0 संभाजीराजांची लष्करी व्यवस्था 


अष्टप्रधान मंडळ 


महाराष्ट्रधर्म. ! या शब्दातले सामर्थ्य जाणले शिवप्रभूंनी ! अतिशय व्यापक अर्थाच्या या 
शब्दात शक्ती, बुद्धी, ज्ञाती, संस्कृती, माती (मातृभूमी) सारे अंतर्भूत होते. शिवाजीराजांनी महाराष्ट्रात 
हिंदवी स्वराज्य निर्माण केले आणि या महाराष्ट्रधर्माची पताका घरोघरी लावली. 

बहुत सायास करून राज्य निर्माण झाले. राज्य रक्षिले पाहिजे. त्यासाठी शासन प्रभावी निर्माण 
होणे गरजेचे आहे. शिवाजीराजांनी आपले शासन आपल्या जाणत्या सहकाऱ्यांकरवी नियमबद्ध केले. 

त्यासाठी शिवाजीराजांनी स्वराज्याच्या नियंत्रणासाठी मनु, याज्ञवल्क्य स्मृति, शुक्रादी नीति- 
ग्रंथांतील राजनीतीचा अवलंब करून अष्टप्रधान ही संस्था बनविली. (महाराष्ट्रधर्म) तीच संस्था संभाजीराजांनी 
पुढे चालू ठेवली. 

संभाजीराजानी शिवाजीराजांचे महानिर्वाण झाल्यावर स्वतःस 'राजा' म्हणून घोषित केले व 
राजकीय पत्रव्यवहार चालू केला. त्यांनी ७ मे, १६८० व २८ मे, १६८० ला रुद्राप्पा देसाई, मुरगुड 
यास लिहिलेल्या पत्रावर त्यांची राजमुद्रा प्रथम आढळते. 

ती अशी - (पिंपळपानी, १६ बुरजी) 


४१४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तेरावे 


अर्थ - शिवार संभाजीची मुद्रा सूर्याप्रमाणे शोधते. त्या मुद्रेचा आश्रय करणारी लेखापुद्धा 
कोणावरही सत्ता गाजविते. 


संभाजीराजांची मुद्रा 'मर्यादेयं विजयते' अशी होती. 
संभाजीराजे रायगडला आले व राजसत्ता हातात घेतल्यावर त्यांनी स्वतःचे मंचकारोहण करवून 
घेतले. (जुले, १६८०) त्यानंतर १६ जाने., १६८१ रोजी त्यांचा राज्याभिषेक झाला व त्यांनी आपले 


अष्टप्रधान मंडळ नेमले. ते असे - 
छत्रपती संभाजीराजांचे प्रधान मंडळ 


पदावरील र 
व्यक्तीचे कालखंड बदल वगैरे कामाचे स्वरूप 
क. | पद व्यक्तींचे नाव |_ कालखंड. 000004 


१ पेशवा  । मोरोपंत पिंगळे | १६७४ ते |अटक व मृत्यू राजाचे खालोखाल अधिकारपद. 
१६८० | ऑक्टोबर १६८० सामान्य प्रशासन व लष्करी 
प्रशासनाचे अधिकारी 
निळो मोरेश्वर | १६८१ ते | कैदेतून सुटका व आज्ञापत्रावरशिक्का उठविण्याचा 
अखेरपर्यंत । १६८१ पासून नेमणूक 
गंगाधर मोरेश्वर | १६८५ मुद्रा श्रीशंभु । 
मार्च महिना | भजनोत्कट मोरेश्वर छत्रपतींचे 
सुत निलकंठ ॥ ; 
र 


अमात्य | रघुनाथ नारायण | १६८० २०/८/१६८० च्या 
किंवा । हणमंते काही दिवस । संभाजीराजांच्या 
मुजुमदार दानपत्रावर सही नंतर 
कैद 


अण्णाजी दत्तो नोव्हें सुरनिस या पदावरून |हिशेबाचे अहवाल छत्रपतींच्या 
प्रभुणीकर १६८० ते । मुजुमदार या पदावर ।नजरेस आणने व त्यांच्या आज्ञेने 
ऑगस्ट । नेमले. ऑगस्ट काम करणे सध्याच्या अर्थमंत्री, 
१६८१९ १६८१ कलझाचे बोले 
मागती मृत्युदंड 
रघुनाथ नारायण | जाने. ८२ ते | अटक नंतर सुटका 
हणमंते मे १६६८३ |८२मध्ये. रमे 
नारायण रघुनाथ | १६८२ ते | १६८३ वलणीस मृत्यु 
(रघुनाथपंतांचा | अखेरपर्यंत | नारायण रघुनाथाचा 
मुलगा) मुलगा त्यांच्या 
मृत्यूनंतर नेमला. 


प्रकरण तेरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४१५ 


पदवरील डू ह 
| पद | व्यक्तिंचे 
रि व्यक्तिंचे नाव | कालखंड बदल वगैरे संदर्भ कामाचे स्वरूप 


३ सचिव । आबाजी सोनदेव १६८० मध्ये थोडे महत्त्वाच्या निर्णयांची 
किंवा सुरनिस दिवस २० ऑगस्ट । शासकीय कागदपत्रे तपासणे 

रामचंद्र नीळकंठ 
भादणेकर 
शंकराजी नारायण 
गाडेकर 

४ । डबीर किंवा । जनार्दन नारायण 

सुमंत 
५ ।'वाकेनवीस किंव 


१६८० च्या दानपत्रावर | लिहिणे, चुका दुरुस्त करणे. 
हणमंते 
मंत्री 


सही. आण्णाजी दत्तो । प्रत्येक पत्र सुरनिसांचे हातून 
१६८१ ला कैद व । जात असे. मोहिमेवर जाणे. 
देहदंड १६८१ ऑगस्ट 
आण्णाजी दत्तोंच्या 


त्यांच्या सही-शिक्याशिवाय 


शिक्षेनंतर नेमणूक महत्त्वाचा पत्रव्यवहार केला 
जात नसे. 
रामचंद्र नीळकंठांनंतर, | (॥1081 5९010९1810/01॥6 


७०४७॥॥6॥ 


१६८३ मध्ये वारले. 
संभाजीराजांनी 
लिहिलेल्या (१८८२ चे 
पत्र) पत्राचा उल्लेख 


परदेशी वकील युद्ध व 
शांततेच्या काळात परदेशी 
सत्तांशीच संबंध ठेवणे. 
राज्याची प्रतिष्ठा सांभाळणे. 
परकीय देशांशी तह करणे. 
पत्रव्यवहार करणे, शत्रूशी 
संघी करणे, त्यांच्या 
सहीशिवाय 8४५ राजांशी 
पत्रव्यवहार होत नसे. 
(6०8191 ॥॥5(७) 


१६८८ मध्ये अटकेनंतर 
बाळकृष्ण जनार्दन 


वासुदेव जनार्दन 
बाळकृष्ण जनार्दन 


दत्तात्रय त्र्यिमल 
रामचंद्र मुतालिक 


राजांचा खाजगी पत्रव्यवहार 
राजांची निमंत्रणे, राजांची 
भोजनव्यवस्था, राजां- 
विरुद्धचे कट इ. माहिती 
घेणे. (खाजगी सचिव) 
सरकारी पत्रांवर सही करणे. 


मृत्यूपर्यंत. मृत्युदिन 
माहीत नाही. नंतर ते 
शेवटपर्यंत 


छत्रपती संपूर्ण लष्कराचा अधिकारी. 

शिवाजीमहाराजांच्या लष्करीव्यवस्था, मोहिमांचे 

कारकिर्दीपासून ते नियोजन करणे व शत्रूपासून 

१६८७ मध्ये राज्याचे संरक्षण करणे. 
मल्होजी घोरपडे वाईच्या लढाईत कामी 


येईपर्यंत. हंबीररावांच्या 
मृत्यूनंतर संगमेश्‍वरला 


मृत्यूपर्यंत. 


१६ म्वलफ्स्तकमतेजय संपाजीराजा प्रकरण तगत 


पदत वगैरे संदर्भ 


१६८॥ ते | ळउपती शिवाजो- 
१६८६ महाराजांपासून काही 
काळ केडाच पंडितांनी 


धघदलील 
ख्ाक्‍्तिंचे सात 


कापायचे प्यरूप 


धार्मिक चाबींखी व्यक्स्या 
पाहणे. गजाच्या वतीने निदान 
ब्राह्मणांचा सत्कार करणे. 


कडात एडित अश्छेग दानाध्यक्ष पद सांभाळले. |धर्मसपेद्रारे काही निर्णय घेणे 
१६८६ ते सणांचे व उत्सवांचे नियोजन 
डोक्टपर्यंत करणे. 


न्यायदान करणे. सर्ब 
न्यायप्रविष्ट बाबीचा अप्यास 
करून न्याय देणे. 

मुद्रा लक्ष्मी नृसिंह मा 
क्‍्तघी निरयाल्यि सन्मणें॥ 
प्रल्हाद थ। थिमी मुद्रा । 
प्रल्हादस्य। थिजयते ॥ 


छ. शिवाजी राजांच्या 
कारवी दीत निराजी 
रावजीच्या मृत्यूनंतर त्यांचे 
चिरंजीब प्रल्हादपंत 
न्यायाधीश झाले. १६८८ 
मध्ये कैद झाले होते. 
संभाजीराजांच्या वधानंतर 
सुटका व पुढे शेवटपर्यंत 
पदाबर. संभाजीराजे 
पन्हाळ्यावर असताना 
त्यांच्या डिक्म्बऱ्याने 
पत्रव्यबहार. त्यावेळी 
शिवाजीमहाराजांचे निधन 
झाले होते. सत्तेचे 
स्थिरस्थावर झाले नव्हते. 
त्यामुळे त्यांचे पद कोणते 
हे समजत नाही. 
पत्रव्यवहाराच्या सोईसाठी 
त्यांच्या वतीने पत्रे लिहिली 
असावी. 


न्यायाफीशा 


मत्हाट निगा 


कवी कलशांचा उल्लेख |या पदाचे अनेक अर्थ 
१६८० पासून दिसून ।सांगितठे गेळे आहेत. 
येतो. दानपत्रात त्यांचा 
उल्लेख आहे. 


छंदो-गामात्य | कवी कलश 
(स्वतंत्र पंद) 


छंदोगामात्य 

*छंदोगामात्य' या उपाधीचे अनेक अर्थ लावले गेले आहेत. सामवेदाध्यायी त्राह्मण असा एक 
अर्थ आहे. दुसरा कवी कलश हा कवी होता, त्यामुळे काव्यातील छंदाची रचना करणारा असा एक 
अर्थ. तर तिसरा अर्थ राजाचे “छंद” पुरविणारा अमात्य (मंत्री). 

या पदाचे अर्थ अनेक असले तरी कवी कलशाचा सर्वच मंत्र्यांच्या कामकाजात सहभाग होता हे 


प्रकरण तेरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४१७ 


दिसून येते. संभाजीराजांनी नंतर त्याला 'कुलएखत्यार' हे पद दिल्यामुळे तो पेशव्यांच्याही वरचा 
अधिकारी झाला व सर्वाच्या मत्सराला कारणीभूत झाला. सगळ्या गोष्टी 'कलशाचे बोलेमागुती' होऊ 
लागल्या. 

राजाराममहाराज यांनी ७ जून, १६९० ला फ्रेंच कंपनीचा डायरेक्टर जनरल मॉन्सर मार्टिन 
यास कंपनीकडून संभाजीराजांनी घेतलेल्या कर्जासंबंधी लिहिलेल्या पत्रात कवी कलशाचा ते उल्लेख 


करतात -... 8 ॥९ 0281 0 5॥४ओ". १8]61 00 ।00'5 1881, 531003] (59110199) १88 001 
00॥6॥ & ॥5 58९0710 ॥ 0011183810 ९8५ 1९७1851 (०8५0/ ०81856) ४॥॥० 90४९॥॥९० ॥॥९ 1810 0 


$5॥४9] 1१9]6 
वरील पत्रातून राजाचा “सेकंड इन्‌ कमांड' म्हणजे त्याच्या खालोखाल असलेला म्हणजे पेशवा 
असाच अर्थ होतो. त्यामुळे छंदोगामात्य हे पद संभाजीराजांच्या प्रशासनातील सर्वसंचार करणारे असे 
होते. त्याची राजमुद्रा यापूर्वी दिली आहेच. त्यात राजाचे आपण सेवक असल्याचा नप्रपणा नाहीच. 
शिवाय छंदोगामात्य या पदाशिवाय त्याने आणखी काही पदे लावून घेतलेली आहेत - 
आज्ञापत्र धर्माभिमान, कर्मकांडपरायण, दैवत्वैकनिष्ठाग्राहिताभिमान 
सत्यसंध समस्त राजकार्य धुरंधर विश्‍वासनिधि कवि कलश छंदोगामात्य। । 
ह्या पदव्या त्याला कोणी दिल्या? राजाने? इतर मंत्र्यांनी? का विद्वतूजनांनी? त्यावरून त्यांची 
योग्यता ठरवावी की हे घमेंडखोरपणाचे प्रदर्शन मानावे याचा बोध होत नाही. वरीलप्रमाणे मंत्रिमंडळ 
असून राजा हा सर्वाधिकारी 'स्वामी' होता. राजमंडळाचे विभाग खालीलप्रमाणे होते - 
(१) स्वामी - राजा स्वतः सर्वाधिकारी 


(२) अष्टप्रधान मंडळ 
(३) प्रत्येक प्रधानाच्या हाताखाली त्यांच्या गैरहजेरीत काम करण्यास मुतालीक असे व खालीलप्रमाणे 


इतर अधिकारी असत. १) दिवाण, २) मुजुमदार, ३) सबनीस, ४) जामदार, 
५) पोतनीस, ६) कारखानीस, ७) फडणीस, ८) चिटणीस 
(४) सुभेलष्कर - राजाची व्यक्तिगत संरक्षण यंत्रणा 
(५) सरदेशमुखी - वतनदारी (राजाची स्वतःची खाजगी) 
(६) किल्लेनिहाय - किल्ल्यांची देखरेख 
(७) हाशमराव - पायदळ 
(८) सुभे मामलेदार - स्थानिक प्रशासक 
(९) वतनदार - वतनधारक घराणे 


वरील सर्वांची राजसभा असून महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्या सभेत घेतले जात. शिवाय *राजमंडल' 
हे प्रशासकीय मंडळ असून त्यात प्रधान-मंडळ व उच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असे. त्यांची 
निवड राजा स्वतः करीत असे. राजमंडळ हे प्रशासकीय यंत्रणेचा मानबिंदू असे. त्यातील सदस्य हे 
मंत्रिमंडळातील निवडक प्रधान व त्यांचे सचिव असत. राजाला त्याच्या अधिकारावरील नियंत्रक व 
सल्लागाराची भूमिका बजावणारे एक न्यायासन असे व आज्ञापत्रावर त्यांच्या सह्या आवश्यक असत. 
हो संस्था 'हुजुरहाजिर मजलिस' या नावाने संबोधिली जाई व त्यांना अतिमहत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे 


४१८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तेरावे 


अधिकार असत.' 

शिवशाहीत प्रशासनयंत्रणा राजा ते सामान्य रयतेपर्यंत विभागली होती. सरसुभे, सुमे, कर्यात, 
तपा (तालुका), गोत, गाव अशा क्रमाने प्रशासकीय यंत्रणा राबविली जाई. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या 
नेमणुका केल्या जात व तळातील अधिकारी वंशपरंपरेने सत्ता भोगीत. 


संभाजीराजांची अर्थव्यवस्था 


कृषी - या देशाचा परंपरागत शेतीव्यवसाय हा शिवशाहीच्या काळातही प्रमुख उत्पन्नाचे व 
पोटापाण्याचे साधन होते. शिवाजीराजांनी आपल्या राज्यातील सर्व जमिनीची मोजणी करावयाचे 
योजून, त्यानुसार शेतसारा आकारणीची योजना विकसित करावयाच्या पद्धतीचा अभ्यास केला. 
आण्णाजी दत्तो यांनी राज्यातील सर्व जमिनींची मोजणी केली. त्या वेळी मोजणीची पद्धत तसू, 
शिवशाही काठी आणि बिघा या परिमाणाने केली जात असे. (८२ तसू म्हणजे १ काठी, चारशे 
काठ्यांचा चोरस म्हणजे एक बिघा आणि १०० बिघे म्हणजे एक चावर) पिकाऊ जमीन (वाहती 
कास), नापीक जमीन, पड, जंगल, कुरण यांवर जमिनीच्या प्रतीनुसार सारा आकाराला जाई. जमिनीची 
प्रत तेथील स्थानिक शेतकरी व परंपरागत पद्धतीनुसार व ग्रामस्थांच्या मदतीने ठरविली जाई. अव्वल 
जमीन, बारामाही बागायती, निमबागायती, एकपिकी, दोनपिकी, पूर्ण जिराईत, फळबागा वगेरे सध्याच्या 
पद्धतीसारखीच पद्धत असे व पीकपाहणी केली जाई. परगणा-अधिकारी, ग्राम-अधिकारी, पाटील वगेरे 
मंडळी अहवाल तयार करीत. 

(१) शेतसारा (सारा-आकारणी) - जमीन-महसूल धान्याच्या रूपाने वसूल करीत असत. एकूण 
उत्पन्नाच्या ३३ टक्के सारा द्यावा लागे. 

२१ जानेवारी १६८४ चे पत्र पाहा - 

विनायक उमाजी सुभेदार व जिवाजी नारायण हवालदार व कारकून कऱ्हे पठार - महादजी 

सेकीम मोरेश्वर याचा इनाय मोजे मजकुरी आहे. जिरायत हिवर टके कास ३॥ बागाईत पांढरी 

देविला नजिक बिघे ६ सालाबाद दुमाळे चालत आहे. साल मजकुरी कौर्दी करितील म्हणून 
म्हणताती, तरी यावत्‌ आले तियाग्रो साल मारी चालवणे..... 

(२) नारळ, सुपारी, भात यांवर सारा आकारला जाई. इ.स. १६८५ पूर्वी १०० नारळामागे ५॥ व 
सुपारीस दरमणाला & नारळास । व सुपारीस १०॥ टक्के असा कर आकारला गेला. 

(३) मिठावर/घरावर कर 

(४) व्यापाऱ्यांवर व्यवसायकर 

(५) गाई, म्हशी यांच्यावर कर 

(६) दत्तक घेणारास कर 

(७) उत्पन्नकर 

(८) नगदी पिकावर करआकारणी होत असे. ऊस, आले, हळद, भाजीपाला, कांदा, बटाटे, केळी 
वगैरे 

(९) पाटाच्या पाण्याची सोय 


प्रकरण तेरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस स॑ंभाजीराजा ४१९ 


१ 


(१०) वतनदारांकडून त्यांचे उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर घेतला जाई. पाण्याची सोय असेल तेथे 
पाणीपट्टी द्यावी लागे. 

(११) इनामदारांकडून खंडणी वसूल केली जाई, (१६८१-८५), 
उदा. १९ ऑक्टोबर, १६८३ चे पत्रातून केसो त्रिमळ लिहितात - 
विनायक उमाजी सुभेदार व कारकून सुभा ग्रा ॥ पुणे यांना पूर्वी प्रातचे देशकुलकर्णी सनिध 
येऊन विनंती केली. देशयुख व देशकुलकर्णी यांस प्रेशगी ग. दादाजी कोंडदेव पुग्रेदार तोही 
इनासती खंडणी दरसालास दिधली होतू ४०० (पादशाही) देशगुखास ३०५ व देशकुलकणीं 
होठु ९५ एकूण ४०० होतु खंडणीचा तह दिधला. त्याप्रमाणे गलबलिया वसूल होत आला 
आहे. हाली १०/५ साले गलबला जाला आहे.....' 

(१२) इनामपट्टी - इनामपट्टी ही इनमादारांकडून क्वचितप्रसंगी वसूल केली जात असे. मठांना व 
साधुसंतांना दिलेल्या इनामांवर हा कर माफ केला होता. 

(१३) मिरासपट्टी - मिरासदारांकडून त्यांच्या मिराशी संपत्तीतून हा कर वसूल केला जाई. 

(१४) व्यवसायकर - राज्यातील सर्व व्यावसायिकांकडून हा कर वसूल केला जाई. 

(१५) सराफी किंवा सराफपट्टी - सराफ हे पैशाची (नाण्यांची) अदलाबदल करण्याचा 
व्यवसाय करीत. तसेच सावकारी धंदा करीत, त्यांना कर द्यावा लागे. 

(१६) सुतार, न्हावी, गुरव, सोनार, धोबी, लोहार, तेली, तांबोळी, साळी, कोष्टी, कुंभार सर्व 
धंदेवाल्यांना कर द्यावा लागे. 

(१७) वेठबिगारी - गुलामांवर कर-आकारणी केली जाई. 


आयात-निर्यात कर 


इ.स. १६६४ मधील इंग्रज-मराठे करार व आयात-निर्यात करधोरण - परदेशातून येणाऱ्या व 
जाणाऱ्या मालावर जकात बसविली जाई. इ.स. १६८४ मध्ये इंग्रजांच्या बरोबर ह्यासंबंधीचा तह 
झाल्याचे मागे लिहिले आहे. त्या तहातील कलमातून आयात निर्यातीवरील करांची कल्पना येते. 

“इंग्रजांना व त्यांच्या व्यापाऱ्यांना माझ्या प्रदेशात जा-ये करण्यास मुभा राहील. तेथे ते फॅक्टरी 
काढू शकतील. पण मालाची ने-आण करण्यास त्यांना जकात भरावी लागेल. जकातीसाठी त्यांना 
अधिकारी त्रास देणार नाहीत. मात्र चोरी, लूट केल्यास त्यांना न्यायासनापुढे उभे रहावे लागेल. वादळ 
वगैरे झाल्यास जकात कर घेतला जाऊ नये. आयात मालावर जकात घ्यावी.' ही पद्धत शिवाजीमहाराजांचे 
पासून चालू होती ती तशीच चालू होती. आयात मालावर २॥ टक्के जकात होती. निर्यात माल 
जकातमुक्‍्त होता. नियमबाह्य जकात आकारली जाऊ नये असे नियम अधिकारी पाळीत. लाकडाची 
खरेदी करणे व ती जकातीशिवाय नेणे यास परवानगी पूर्वी दिली नव्हती. आताही नव्हती. 

“इंग्रजांनी नागोठणे व पेण येथे वखारी उघडल्यास घाटावरील मालाच्या आयात-निर्यातीस 
जकात घेतली जाईल. सोने व चांदी आणून टांकसाळीचा धंदा करणाऱ्यास व्याज आकारले 
जाईल.' 

साधारणपणे वरील प्रकारची कलमे इ.स. १६८४ मध्ये संभाजीराजांनी इंग्रजांबरोबर केलेल्या 
करारात होती. 


४२० 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तेरावे 


आयात-निर्यातीचा आकारणींचा माल - 


[४ 


ठ 


७७०७0० ७ 


७ 


७ ७ ७ ० ७ ७७ कळ ठ ढ ७ ७ 9७ 


७] 


खालील मालांवर निर्यातीसाठी कर भरावा लागे. गूळ, मसाले, ऊस, सुंठ, तंबाखू, कापड, 
कांबळी, घोडे, म्हशी, बैल इ. 

परग्रांतातून येणाऱ्या मालावर कर आकारला जाई त्यास 'चुंगी” किंवा 'मर्जुरा” असे म्हणत. 
धान्ये, मसाल्याचे पदार्थ कस्तुरी, केशर, गूळ, साखर, लसूण, कांदा, हळद, मिरी, दालचिनी, 
तूप मध, तेल, विविध प्रकारची कापडे, वेगवेगळ्या टोप्या, कांबळी, नारळ, संत्री. 
धनगरांना आपल्या शेळ्यामेंढ्यांच्या उत्पन्नातून कर म्हणून घोंगड्या द्याव्या लागत. 

मागसका - विणकरांना एका मागास १/४ टका किंवा वस्तुरूपाने कर द्यावा लागे. 

पायपोशी - चांभारलोकांना पादत्राणांचा जोड पाटील कुलकर्ण्याला दरवर्षी मोफत द्यावा लागे. 
वेठबिगार - मोफत चाकरी करून घेण्याचा, गांवच्या वतनदारांना हक्क असे. 

मोहतर्फा - व्यापाऱ्यांकडून हा कर घेतला जाई. बाजारात पाल टाकण्यास गावच्या अधिकाऱ्याकडून 
परवानगी घेतली जाई. 

फर्माईश किंवा फरमाश - वेठबिगारीतून मुक्‍तता मिळविण्यासाठी पैसे देऊन सुटका करता येत 
होती. 

हेजीबपट्टी (संदेशपट्टी) - ज्याला संदेश द्यावयाचा आहे त्याचेकडून हा कर घेतला जाई. 
खर्चपट्टी - गावातील रस्ते, पूल किंवा इतर सुधारणा करण्यासाठी ही द्यावी लागे. 

तूटपट्टी - घसारा म्हणून नाशवंत मालावर ही आकारली जाई. 

कापूरपाईक - मशालधारकांच्या खर्चासाठी. 

नफर टका - हलक्या प्रतीच्या कामासाठी. 

कोतवाली - कोतवालाच्या पगारासाठी. 

कर इमारती अथवा इमारतपट्टी - सरकारी इमारतीसाठी. 

गडछावणी - गडावरील सैनिकांच्या निवासाच्या व्यवस्थेकरिता. 

करसाई किंवा कारसाई - गडावरील व्यवस्थेसाठी वस्तुरूपाने पुरवठा करणे. 

नदी टोकरा - नदी पार करण्यासाठी केलेल्या सरकारी सुविधेसाठी. 

कर्जाची पट्टी - सरकारी कर्जफेडीसाठी. 

कापडपट्टी - कापडाची निर्मिती व विक्री करणारे यांजकडून. 

बीखार टका - रोगराईच्या नियंत्रणासाठी. 

गादी, तंबाखू वेलेकटी किंवा उल्फापट्टी, (शिधा - सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी) जंगमपट्टी, 
दसरापट्टी, मेजवानीपट्टी, तोरणपट्टी, गावटका, ठाणपट्टी, मोहीमपट्टी, बकरापट्टी इ., सुपारी, 
केळी, मासे, फण्या, बांबू, जोडे, चढाव, दिवे, मच्छीमारांची जाळी, गाड्या, छोट्या नावा इ. 
वर कर आकारला जाई. 

जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर कर आकारला जाई. त्यास 'शिंगोटी' असे म्हणत. त्याचप्रमाणे 
म्हशी, बैल, गायी यांच्या खरेदी-विक्रीवर कर घेतला जाई. 


प्रकरण तेरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४२१ 


०0 घोड्यावरील कराला, तेजी किंवा ताजी असे म्हणत. उंटांच्या वाहतुकीवर 'उंटपट्टी' नावाचा कर 
होता. संभाजीराजांच्या कारकिर्दीत “वनटका' नावाचा कर जनावरांवर आकारला जाई. 

० दोनपेक्षा अधिक म्हशी पाळणाऱ्यांस कर द्यावा लागत असे. 

0 गुलामांवरील कर - पुरुष किंवा स्त्री गुलाम खरेदीवर कर आकारला जाई. मिठावर कर आकारला 
जाई. 


इतर कर- भार 


“लग्नटका' किंवा 'वरातटका' नावाचा कर लग्न करणाऱ्यास द्यावा लागे. पुनर्विवाह करणारास 
“पाटदाम' नावाचा कर द्यावा लागे. “घरटका' नावाचा कर सर्व घरमालकांस द्यावा लागे. दत्तक 
घेणाऱ्यास कर द्यावा लागे. “भूतफरोसी' नावाचा कर खेळणी-विक्रेत्यास द्यावा लाग 

उदाहरणार्थ - वाटसरूंना 'अंगभाडे' नावाचा कर द्यावा लागे. उदा. मार्च, १६८८ पर्यंत 
संभाजीराजांकडून फोंड्याजवळील अंत्रूज येथे अंगभाडे हा कर वसूल केला जात असे, तो त्यांनी माफ 
केला व त्यांनी त्यासंबंधीचे आज्ञापत्र २२ मार्च, १६८८ ला दिले ते असे - 

श.:१६१०, चत्र शु. १ गुरु. 
विभव संवत्सर (१६८८, मार्च २२) 
शंभुछत्रपती - धर्माजी नागनाथ मुख्यदेशाधिकारी प्रांत मामले फोंडा 
सामनायक तिमनायक यानीं विनंती केली मुसलमानांच्या राज्यामध्ये तरी अुजेसी 
अंगभाडें घेत नव्हते. तेणेकरून व्यावहारिक लोक सुखें येत. राजग्रहीं हासील होय 
आता हे हिंदू राज्य जाहालेपासोन आंगभाडे घेऊं लागले, हासिलासि धक्का बसला. 
तरी मना करावे. तेप्रमाणे जाणून भाणस्तरा, पारगावि, मांदुस येथील आंगभाडे दुडुवा 
अर्ध कोसी, चोदा दुडु धेत ते सोडिले. सहसा धर्मकृत्यास नाश करू नये. कर्तिल 
त्यास महापातक आहे. * 

त्यासंबंधीचा शिलालेख हडकोळण येथे आहे.* 

हडकोळण येथील शिलालेख 
श्रीगणेशायनम: 
श्री लक्ष्मी प्रसन्न। । स्वस्ति श्री नृपशाळीवाहन शके।। 
१६१० वर्ष । वर्तमान विभवनाम संवत्सर चैत्र शुद्ध 
प्रतिपदा गुरुवासर गोमंतक प्रांत अनंतउर्ज देश 
क्षत्रियकुळावतंस राजा शंभुछत्रपति यांचे आज्ञानुव- 
ती राजश्री धर्माजी नागनाथ मुख्य देशाधिकारी प्रां- 
त मामले फोंडा याप्रति तिमनायकाचे पुत्र सा- 
मनायक याहीं विनंती केलि जे पुर्वि मुसलमाना- 
च्या राज्यामध्ये तरि अनंतउर्जेसि लोकास आंगभा- 
डें घेत नव्हते. तेणेंकरून व्यावहारीक लोके सुखें 
येत. तेणेंकरून राजगृहिं हासिल होय. आता हे 


४२२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तेरावे 


हिंदुराज्य जाहालेपासोन आंगभाडे घेउं लागले तेणेंकरूनी राजगृहिं 
हासिलासी धका बैसला. त्यासि ते कृपाळु होउन आगभाडे उरपासि जाव 
दुडुवा अर्धकोसी चौदा दुडु घेत आहेति मना करावे पण काहि राजा- 
गृहिं आदाय होईल ऐसि विज्ञापना केलि ते प्रमाण जाणुन 
भाणस्तरि व पारगावि व मांदुस कुडेचि येथिल आंगभाडे सोडी 
ले. पुढें या प्रमाणें सकळांहि चालवावें सहसा धर्मकृत्यास नाश क 
रू नये करतिल त्यांसि महापातक आहे ।। श्लोक। | श्‍वकृत वा परे 
णापी धर्मकृत्यं कृतं नरः! । यो नश्यती पापात्मा स यती 
नरकान्‌ बहून्‌ ।॥। ९१।॥। लोभान्मत्सरतो वापि धर्मकार्यस्य 
दुस्यकः ।। यो नरः स महापापी विष्ठायां जायते कृमि1। २1। 
दानपाळनयोर्मध्ये दानात्‌ स्त्रेयोनुपाळनं।। दानात्‌ स्वर्गमवा 
प्नोति पाळणादच्युतं पदं ।। या धर्मकार्या समस्तिं मान देवावे 


१. हाडकोळण या गावी कुंडईपासून भाणस्तरीहून देवीच्या देवळाकडे जाणार्‍या रस्त्याच्या 
डाव्या बाजूस दक्षिणाभिमुख एका चौथऱ्यावर हा शिलालेख सुबक कोरलेला आहे. काळा पत्यर, 
शिळेची बैठक जमिनीत गाडलेली होती. संबंध शिवा अजून तशीच आहे. शिळेची लांबी ३६ इंच व 
रुंदी १०/१२ इंच आहे. चारीही बाजूस समास सोडून मुख्य लेख खोदण्याकारेता २१ इंच व १७ इंच 
इतके क्षेत्रफळ अर्धा इंच आत खोदले आहे. त्यात लेखाच्या एकंदर २० ओळी आलेल्या असून 
राहिलेल्या शेवटच्या ? ओळी शिळेच्या खालच्या समासावर लिहिलेल्या आहेत. खालच्या समासावर 
या दोन ओळीच्या खाली उजव्या व डाव्या बाजूस गाईची दोन चित्रे काढली असून मध्ये शुभं भवतु 
ही अक्षरे कोरली असावीत. परंतु सध्या ती पुसून जात चालली आहे. मथळ्याकडील समासात सूर्य, 
अष्टदळ, कमळ व चंद्र कोरलेले असून सर्वाच्यावर श्रीरामाय ही रामदासी अक्षरे निराळ्या वळणात 
दुसर्‍या खोदणाऱ्याने खोदली असावीत. मुसलमान अगर फिरंगी यांच्याकडून शिळेच्या या भागाला इजा 
झाली असावी. 

२. लेख शके १६ १० मधील आहे. तिथी व वार बरोबर आहेत. भाषा मराठी आहे. मुख्याधिकारी 
जो धर्माजी नागनाथ त्याच्या वाड्याची वरवळ सध्या फोंड्यात असून तीवर सध्या मुसलमान काजीचे 
घर आहे. धर्माजी नागनाथ हा देशस्थ ब्राह्मण होता. गुसलमानी अंमलात क्युलाचे व अंमलबजावणीचे 
काम सरकारी अधिकारी करीत असत. 

३. या शिलालेखात नदीवरील अंगभाडे धर्माजी नागनाथाने व्यापार्‍यांच्या हितार्थ माफ केलेले 
आहे. अंगभाडे बसविल्यापासून मालाची ने-आण कमी होते व अंगधाडे सोडल्यापासून मालाच्या 
ने-आणीला उत्तेजन मिळते. ही बाब लक्षात घेऊन कर माफ केला आहे. 

४. या शिलालेखात अनंतउर्ज हा शब्द आलेला आहे. शके १३१३ तील एका ताप्रपटात या 
प्रांताला अंतुरुज असे म्हटले आहे. त्यास सध्या लोक अंत्रुज असे म्हणतात. 

हे कर माफ केल्याने लोकांना दिलासा दिल्याचे ते एक उत्तम उदाहरण आहे. धर्मकृत्यास नाश 
करू नये. यातून संभाजीराजांच्या स्वधर्मावरील निष्ठेचा प्रत्यय येतो. 


प्रकरण तेरावे ज्वलज्न्वलनतेजस संभाजीराजा ४२३ 


युद्धातून मिळालेल्या लुटीचे उत्पन्न 


युद्धातून मिळालेल्या लुटीतून जे उत्पन्न मिळत असे त्यामुळे राज्याचा बराच खर्च 'मागत होता. 
संभाजीराजांनी बुऱ्हाणपूर, धरणगाव, साष्टी, बारदेश इ. ठिकाणी लूट करून संपत्ती मिळविली होती, 

चौथ - राजाने आपल्या उत्पन्नाचा १/४ भाग देणे. अशा तऱ्हेची चौथवसुली मराठी सैनिकांनी 
मोगली प्रदेशात हल्ले करून मिळविली. खानदेश, बागलाण, जालना, बिदर इ. ठिकाणांहून चौथ वसूल 
केली. त्यांचे आकडे उपलब्ध नाहीत. रुद्राप्पा देसाई (मुरगड) याजकडून खंडणी शिवाजीराजांच्या 
वेळेपासून मिळत होती. ती तशीच चालू होती. 

सरदेशमुखी - वसूल उत्पन्नापैकी १/१० भाग राजाच्या खाजगी उत्पन्नात जमा होत असे. 
संभाजीराजांच्या कारकीर्दीतील एक उदाहरण - 

३० ऑक्टोबर, १६८७ (रयतेस काल” देशमुखांनी सांगितल्यावरून दिला. घरटका, मीठटका 
व वाजेबाबती व महसूल माफ केला पाहिजे. तरी मीठटका घेऊन वरकड एक साला ग्राफ. 

१ कोटवाडा खाजगीमधे येक दोघ सोनार धरून नेऊन तकदमा आगाऊ पसे नेले आहेती. तरी 
जाले ते जाले. या उपरी त्याची मशाखत देत नाही. तरी ताकीद करून मशाखत देववून 

१ दारी एक दोन माड आहेती. साहेबीबदल मामुरी देणे माफ केले पाहिजे. तरी येक साला देणे 
माफ. 

१ वेटबेगार रायगड, खादररा, कुलाबा, सागरगड, प्दूमदुर्ग हे आमच्याने करवत नाही. तरी 
शहायखेयेज दुसरे जागा तुम्हा कोन्हास पाठवणार नाही. 

१ शाहारातील आम्ही सोनार युलकात फिरावयास जातो. भलताच किलेकरी व नाजाद लोकांमधेच 
धरून, धासदप्ट करितो, काही दाणादुणा रुकाअडका असतो तो घेऊन जातो. ते माफ पाहिजे. तरी 
दरम्याने तसवीस लावील त्याचे ठावठिकाण हुजरेच ठाई पाडू. मामलास येणे पारपत्य होईल, 

१ आम्ही शाह्ायत मामूर जालियाने वस्ती करून उदीम चाले ते माफ़ीक खंडणी पाहिजे. तर 
बहुत बरे. येण्हेचप्रमाणे चालऊन येण्हेप्रमाणे कौल असे येण्हेप्रमाणेच हुजूर राजश्री पंतस्वामीचे सेवेस 
बखेर सुभास लिहून कोळ आणऊन.€ 

संभाजीराजांच्या कारकिर्दीत युद्धमोहिमांवर खर्च अधिक झाल्यामुळे खजिना रिकामा होत गेला. 
शिवाय मोगली सैन्याचा सगळीकडे स्वैरसंचार चालू होता. त्यामुळे रयत गांजली गेली. त्यामुळे कर- 
वसुली होत नसावी. लुटीस वाव राहिला नाही. 

इ.स. १६८६-१६८७ साली ठिकठिकाणी दुष्काळ पडले. त्यामुळे आर्थिक ओढ झाली. 
संभाजीराजांना फ्रेंचांकडून १५ हजार पॅगोडे कर्ज घ्यावे लागले. त्याचा उल्लेख यापूर्वी केला आहेच. 
दुष्काळाची उदाहरणे 

संभाजीराजांच्या कारकीर्दीत चाकण भागात, सातारा भागात (बोरगाव), पुणे भागात (चिंचवड) 
या ठिकाणी दुष्काळ पडल्याचे खालील पत्रावरून समजते. 

श. १६०७, माष शु. ॥७ 
बुधवार २० जाने., १६८६ 
येसाजी वलद संताजी देशमुख, विठोजी बाबाजी, नारोजी चंदरस देशपांडे, बाळाजी 


४२४ 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तेरावे 


बाएजी, समस्त पोकदम परगणे चाकण 
कचेश्वर सिद्धेश्‍वरभट अरह्यो उपाध्ये को! चाकण दंडवत अनुक्रमे नमस्कार - 
सालमारी प्रजन्य गुतलक गेला. या निमित्य किलेदार व फोजदार साहेबी फर्माविले की 
को व पो मारचे ब्राह्मण अनुछछान करऊन पर्जन्य पडे ते करणे. मग हनुमंताचे देवळी 
आनंदरगिरीमठी हरिकथेस मंडप दिला व मुख्य महंत आले. कथेस प्रारंभ होताच पाऊस 
पडला. ११ दिवस समस्तांनी अनुष्टान केले. परंतु पर्जन्य न पडे. त्यावरून व्यंगोकि 
केली , मुख्य महंत आम्हांमध्ये आणिले पाहिजे. त्यावरून स्वामीस आम्ही अठुछानाच्या 
ब्राह्मणांत आणिले. स्वामींनी हनुमंताचे देवळी आनंदर्गिरीचे मठी हरिकथेस मंडप देण्यास 
आज्ञा केली. हारिकथेचे साहित्य केले. स्वामीनी कथा आरंभिताच पर्जन्य अहोरात्र पडला. 
पुरे पुरे केले. स्वामींचे उतराई व्हावे म्हणून परगणे मजकुरी दर गांवास टकाशयाई व धान्य 
केली मण करून दिले. ते चालवू ही ब्राह्मणाची आण असे.' 
सातारा भागात दुष्काळ पडल्याचे उदाहरण.- 
श. १६०८, यार्ग व ४ 
इ.स. १६८६, नोव्हे. २४ 
अनाजी हरजी व जानोजी तुकोजी धनाजी जाधव तथा श्रिवाजी जाधक 
सोनाजी रेवजी पाटील मोजे बोरगांव मोजे माजगऊ 
लेहून दिल्हा कागद ऐसा जे, साल मजकुरी मुलकात दुष्काळ पडला, आपणास एक 
दिवसाचे खावयास नाही म्हणवून आम्ही तुम्हांपाशी येऊन आपल्या आत्मसंतोषे आपले 
खासा तकसीमपैकी तकरीस घेऊन आपणास वाचविले पाहिजे ऐशियास तुम्ही उत्तर 
दिल्हे जे. तुमचे वतनभाऊ व बारा बलुते यांच्या विद्यमाने पैके देऊ त्या सारखी तकसीम 
घेऊ इ.इ." 
१३ जानेवारी १६८५ मधील पुणे भागातील दुष्काळाचे वृत्त - 
श. १६१०, माघ शु. २ 
फ. १०९८, रविलाखर १ इ. १६८९, जाने. १३ 
- सोकदम मोजे चिंचवड ता हवेली प्रा पुणे 
कारणेसाहेबांचे बंदगीस कतबा लेहोन /दिवळा ऐसा जे, साहेबी हुजूर बोलाऊन खंडणीची 
रजा फ़र्माविली की जमाबंदी निश्‍चित करणे. तरी आपले बाबे अंताजी राम गु रामचंद्र 
बाबाजी देशपांडे प्रा याणी दुकळे रयतीचा हालहवाल जाहीर केला. जे सन हजार 
१०९६ (श.: १६०८ > इ. १६८६) अखेर साली दुकाळ पडिला याकरिता रयती कुल 
मेली, कांही परागंदा जाली, मिरासदार कुळ कोणी नाही. उख्ती पाख्ती रोड दुबळी कुळे 
मेळवून कौर्दी केलि यास अंदिरांनी कुली सेते खादली व लस्कर पायसालीने रयतीचा हाल 
राहिला नाही. जरी जीवनसाफिक खंडणी केलिया सालमजकुरीची उगवणी करितील - हा 
हवाल खातिरेसी आणून कुलबाब व काळु, माल व सायर साल तमाम कुलबाब 
बिलमख्ता खंडणी केली ते कबूल असोन उगवणी करोन मोकरा बेरीज रू. १२५ १.१ 


प्रकरण तेरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४२५ 


साराश : 
(१) छत्रपती संभाजीराजांच्या कारकिदींत गोवेकर फिरंगी, जंजिरेकर हबशी, मुंबईचे इंग्रज आणि 
मुख्य शत्रू ओरंगजेब या सर्वाधी तोंड देताना खजिना रिकामा झाला, 
(२) रयत परकीय आक्रमणामुळे गांजली. त्यामुळे कराचे उत्पत्न घटले. 
(३) अनेक अधिकारी व सेक्क फितूर झाल्यामुळे शासन कमकुवत झाले. 
(४) दुष्काळामुळे प्रजा गांजली. त्यामुळे करवसुली थांबली, प्रजेस सवलती द्याव्या लागल्या. 
(५) एकंदरीत राज्य आर्थिकदृष्ट्या कंगाल झाले. 
(६) रामचंद्रपंत अमात्यांनी नंतर आपल्या आज्ञापत्रात या स्थितीचे सारांशाने वर्णन केले आहे. "१ 
राज्यावर ऑरंगझेबासारखा सबल शत्रू चालोन आला, या राज्यानिमित्त आपला संपूर्ण प्रक्रम 
व अर्थवैभवादि सर्व शक्ती वेचली. तथापि श्रीकृपाकटाक्षानें सकळहि निर्फळ जाहलें. परिणामी हतोद्यम 
होत्साता प्रड्युख होऊन यमालयास गेला. परंतु ऑरंगझेब म्हणजे चापत्र पादशाहीचा धणी. सेन्यादि 
दशकोशांविषयीं अद्वितीय बुध्दिमान, किंबहुना या एथ्वीतलाच्या ठायीं दिल्लीश्वरो वा/ अशी ज्याची 
प्रख्याताख्या, अशा महान्‌ शत्रूशी संग्रामप्रसक्‍त जाहल्यावर त्याचा पराजय विनाश्रम स्वल्पायासें परम 
कठीन, तदूनुरूप परस्पर प्रसंगातिशयोमुळें संपूर्ण राज्यांतील प्रजा पीडा पावली. कित्येक देशद्वीपांतरंतून 
वस्तुजातीचें येणें राहिलें. तसेंच सैनिक कित्येक.....' (शलोक) 
मनुयोपि न गच्छंति यां योगिनापिच। 
स्वामिकार्यगतप्राणस्तां गतिं यान्ति सेवकाः।। 


संभाजीराजांचे सामान्य प्रशासन 
राज्याच्या आणि प्रजेच्या स्थैर्याचे दृष्टीने संभाजीराजांनी केलेले प्रयत्न 


औरंगजेबाच्या आक्रमणास तोंड देणे व स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे अतिशय महत्त्वाचे कर्तव्य 
होते. त्या दृष्टीने संभाजीराजांनी इ.स. १६८१ ते इ.स. १६८४ पर्यंत केलेले प्रयत्न त्यांची किर्ती 
दिगंत पसरविणारेच होते. पुढे त्यात शिथिलता आली तरीसुद्धा अखेरपर्यंत मराठी सैन्य औरंगजेबाच्या 
लढ्यांना तोंड देतच होते. त्या दृष्टीने संभाजीराजांनी हे आक्रमण रोखण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. 
मोहिमांसाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च होत होता, तरीसुद्धा प्रजेस त्रास देऊन त्यांची गांजवणूक करून 
पैसा उभा केल्याचे एकही उदाहरण नाही. उलट प्रजेच्या हिताचे दृष्टीनेच त्यांनी अनेक गोष्टी केल्या. 

मोगली सैन्य मुलखात घुसल्यावर रयतेस त्रास देत असे. घरेदारे लुटून नेत. मुलुख बेचिराख 
करीत. लोकांना गावे सोडून दुसरीकडे जावे लागे. कधी कधी आपले सैनिकसुद्धा आपल्या रयतेस 
गांजीत. अशा युद्धजन्य परिस्थितीत राज्यास स्वास्थ्य मिळणे कठीण असे. जर खजिना भरलेला असेल 
तर सर्व सोयीस्कर होते. औरंगजेबाने दक्षिण जिंकण्याकरता आणलेला खजिना शेवटी शेवटी रिकामा 
झाला. मग मराठ्यांच्या या टीचभर राज्याची काय अवस्था होणार .? 

मूर्तजाबाद चेऊलचा कोलनामा - ३० ऑक्टो., १६८७ च्या चेउलाच्या कौलनाम्यातील नोंद 
पाहा - सराफ कसबे चेउल बाबे देसतर्फ मामले मजकूर मामला येऊन मालूम केले की, सर सीतामध्ये गनिम 
राजापुरकर येऊन शाहार जालहाल करून गेले. मजकूरचे सराफ परागंदा होऊन जागोजागी गेले...'* 

वरील एका उदाहरणावरून लढायांच्या धामधुमीत रयतेचे किती हाल होत होते हे दिसून येते. 


४२६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तेरावे 


युद्धग्रस्त व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत 
३ जून, १६८४ च्या पत्रातून रयतेला लावणी, सिंचणी करण्यासाठी मदत करण्याबाबतचा 
आदेश प्रधान नीळकंठ मोरेश्वर यांनी चेऊलच्या अधिकाऱ्यास दिला. तो असा- 
नीलकंठ मोरेश्वर यांनीं हरि शिवदेऊ (सुभेदार व कारकून चेऊल) यांना कळविलें कीं, अमानत 
गांव आहेत. सागरगडींहून ५० खंडी गला देविला आहे तो आजून रयतीस देवणें, लावणी संचणी 
करणें..." 
मोगलांकडून परत स्वराज्यात आलेल्या लोकांना अभय देऊन त्यांना परत आपली शेतीवाडी 
करावी म्हणून संभाजीराजांनी आज्ञा दिल्या. उदा. - संकराजी जुंझारराऊ देशमुख - कानंदखोरे यांचा 
कोलनामा- 
कॉलनामा श. १६१०, ज्येछ शु. १६ 
१०९८ साबान १० (इ.स. १६८८, मे ३०) 
- संकराजी जुंझ्वाराऊ देशमुख ता कानदखोरें 
तुवां बापुजी मोकदम मोजे पाबें गा या माळूम केलें जें देशमूख मजकूर गणिमाचे ता 
होता. हाली गुलकात येउन आपले ता देहबदेह लावणी करील, मुलूक वसाहती करील 
आणि हुजूर रूजूं होईल. बा मालळुमाती कौल सादर केला खातिरनामा राखोन येऊळु 
आपले तर्फ आबादानी करणें. हुजूर रुजू होणे" 
मेघःशाम कुलकर्णी, भूगांव, ता. कर्याती मावळ हा कराचे वसुलीमुळे धास्ताऊन पळून गेला 
होता. त्यास निळोपंत पेशव्यांनी कौल देऊन कारभार सांगितला. 
शा: १६१०, श्रावण शा ३ 
इ. १६८८, जुले २० 
निळकंठ मोरेस्वर - मेघश्याम (ढेरे) कुलकर्णी 
(हा मेथरयास मौ. पाषाण, भुकुम, भुगाव, कोथरूड व हिंगणे त ॥ कर्याती मावळ ह्या 
पांच गावांचा कुलकर्णी.) ह्याजकडे हुजुरून वजाई आली होती. त्या धास्तीनें परागंदा 
जाला. ह्याचे बाबे श्रीयाजी सिव प्रभु हवालदार यांनी माळूम केलेवरून स्वामींनी कौल 
सादर केला. की तुवां येऊन गांवाची वसाहाती करणें. मेहेरबान होऊन वजाई दूर केली 
आहे. कोन्हे बाबे शकअंदेशा न धरणें." 


आर्थिक दुर्दशा 

१) मोगली आक्रमणामुळे लष्करी खर्च अतोनात झाला. 

२) गोवा, जंजिरा मोहिमेवर खर्च झाला. त्यातून प्राप्ती काहीच झाली नाही. 

३) मोगलांची लूट आणि जाळपोळ, शेते लुटणे, पिकांचे नुकसान करणे इत्यादींमुळे शेतकरी हैराण 
झाला, स्वास्थ्य नाहीसे झाले. 

४) महसूल थकला, त्यामुळे सरकारी तिजोरीत भर पडली नाही. 

५) पोर्तुगीज-मोहिमेच्या वेळी घेतलेले फ्रेंचांचे (राजापूर) १५ हजार पॅगोडा कर्जाचा बोजा होता, 
त्याचा एक हप्ता हरजीराजे महाडिक यांनी भरला होता. पुढे राजाराम महाराजांचे कारकिर्दीत 


प्रकरण तेरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संमाजीराजा ४२७ 


र 
'व्यालिशीरल्वाऊरबोधदीएिटएलनिकमटण्त्यर 
"पऐेरेगव्णिणएकर्स्थ्यि(ण्याणेशसत्रश्यफणफ्ाणर्ला 
कळी ्ु:४त्रप्णणिककीस्रध्र्य्य 


डड स्टफ च््न्ये 0 (७ आविहरन कळक प7ततिकठीय्ठीत्यल्लपस्जिचि 6 
"प्ीठेणयीरकयेखीएणळीकरनेो 
व्ळगम्सयोण्ळेगयोदराकडळ शक्य 


य्येशय्य्टाखनीप्ठामेिकेणयाी 1ट्र्लन्छे 
"फका्विाान्या0ेशधफ्नेफण्याचेयध 
>> आल डी 


७८६4६६६ कद 0204 
-योकेकीक्किस्कण्थलकिए्थरष्किता्दयरने 
खीहु20टत्यनरत्म'ध बळ कनी, 
"व्यद/णफकन््ीचल्णीककनत्व्लत्थिपेणकत 


वोतट्रकड फणा 1 
"पाळ ग्यणेण्ठल्ययेक्टेअमेथ्केयरेश्धीके 
"प्लाच्०6ल्म्शश्रेळमून्ग्राछर>शय्कीन्धो% 
"वने? कर 00 शं 
"कत पंछशाशिक्ताट%> ् 

४किकनदकटीन ४ टप्यॉस्नध्ध्ी 


जेळकफर्यकिथीकळोपिळणककलरिग्बटिती 
व्वलटत्रकेष्छेध% कक्ष ण 


परिंचे ता. निरथडी, सुभा पुणे येथील सुर्याजी पाटील बिराजर, आबाजी पाटील 
यांना दिलेले अभयपत्र. 
(भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे यांच्या सौजन्याने) 


४२८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तेरावे 


त्यांनी पुन्हा तगादा लावला होता. '* 
६) इंग्रजांना समुद्रातील संरक्षण-यंत्रणेसाठी ५० हजार रुपये नक्त व २ हजार मुढे भात देण्याचे 
ठरले होते. ते त्यांना न दिल्यामुळे त्यांचा तगादा चालू झाला. '* 
त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती हालाखीची झाली. 
संभाजीराजांचे प्रशासकीय कामकाज कसे चालत असे हे त्यांच्या काही पत्रव्यवहारातून समजते. 


काही पत्रांचा परामर्ष - 

जमिनीची मशागत, पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था इ. गोष्टींबाबतचा देवळे तप्याचे ठाणेदार दिवाण 
- मल्हार रंगनाथ पोतदार, किल्ले विशाळगड यांचा इ.स. १६८२ चा कौलनामा पहा. 

मोजे सिपोसी तपे गणा येथे गोहल व दाभोळच्या सीमेचे असे दोन परिये (ओढे) आहेत. 

तुम्ही म्ागतीदार आहात. परिये मोडून सेत बांधणे. आम्ही देसक, तेथे येऊन तेथील 

रवेत पिरासी व गुरव, माहार ऐसे बोलावून हरद्रू जागे नजर गुजार करून पाहाता 

मोहोलाचा प्रिया गावचे नदीस मिळाला आहे तो मोडून उत्तरेस डोंगर आहे. त्यातून 

१४०० हात लांब १८, २० हात रुंद, ५, ७ हात खोल असे जमीन तोडून खणोन 

नादिसी सेलविला पाहिजे. माथा हाद व ऐसे बहुत आटाीचे काम दिसोन आले..." 

दोन ओढ्यांना हटवून तेथे शेत जमीन तयार करून ओढे डोंगराच्या बाजूने खणून नदीस 
मिळविण्याचे काम केल्याचे दिसून येते. ५ जुले, १६८२ चा पुणे महालाचा सुभेदार व महादजी 
कमळाकर रबडे कुलकर्णी चिंचवड यांच्या पत्रव्यवहारातून विहीर तयार केल्याचा उल्लेख आढळतो.“ 

प्रचंडगड - गडाचे घेरियाखाली राहणाऱ्या कोळी मेटकरी यांना गाईची वणी (कर) माफ करावी 
व म्हशीची वणी घ्यावी अशी आज्ञा राघोजी अहिराऊ मुद्राधारी विचित्रगड यांना केली आहे. '' (३१ 


मार्च १६८१) 
वाई परगण्याचा दत्ताजी पिसाळ देशमुख यास ६ एप्रिल १६८१ ला संभाजीराजांनी कळविले 


को, 
पिलाई केशवजी नाईक इचा दीर बंगाजी व त्याचा मुलगा दत्ताजी यास तिला दत्तक 
दिला. त्याची सेरणी ५ हजार रु. आकारली त्याप्रमाणे करार करून दिला: केशवजी यास 

खंड बांधून दिला. त्या परकी २६ रु. पोहोचले. ३ हजार रूपये वसूल करावे..." 

जगदाळे पाटील - मसूर-कोणेगांव (हल्ली ता. कराड मसूरजवळ) येथील संताजी भिवजी चव्हाण 
पाटील यास सुलतानजी पटेल जगदाळे कसबे मसूर याने महादजी सुलतानजी पटेल हे मसूर येथील 
थोरनाईक यांचे शरीरसंरक्षणासाठी आपले मिरासीपैकी एक चावर जमीन खाजगत ठेवून उरलेली जमीन 
१॥। चावर व ४ ठिकाणची व २० होनांस विकली. मसूरच्या बारा बलुत्यांवर बसून तसा मजहर केला. 
१४ ठिकाणे २ पूर्वीच रुद्राजी पंत देशकुलकर्णी यास विकत दिली होती. ती त्याचेपासून मागून घेतली 
व त्यास १ सारंगा घोडा (१५० होन किंमतीचा) दिला. रुद्राजीपंताच्या स्वाक्षरीने कागद झाला. कोनेर 
रंगनाथ यावर १५० रुपये हरकी, सरदेसाई ५०, देशकुलकर्णी २५ दिले व गावकऱ्यांना व परगण्याच्या 
पाटलाला तश्रिफा दिल्या. संताजी चव्हाण होन १०० एक चावर राहिला तो ३० होनास विकत घेतला 
व इतर पोटखर्च झाला. या मजहरातून जमिनीचे व्यवहार गांवपातळीवर कसे होत असत ते समजते. * 


प्रकरण तेरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४२९ 


जगदाळे पाटील, मसूर यांच्या संबंधीच्या आणखी काही तक्रारीपैकी चौकशीचे आदेश कसे दिले 
व पुढे साक्षपत्र घेऊन त्यावर निवाडा कसा झाला हे पुढे दिले आहे. यावरून प्रशासकीय यंत्रणा व 
न्यायदान ह्या गोष्टीसुद्धा किती चाकोरीबद्ध आणि काटेकोर होत्या हे दिसून येते. 
३१ जानेवारी १६८५ चा निवाडा - 
रा. श. ११ रक्ताक्षीश. १६०६, माघ शु ॥ ७ (इ. १६८५, जाने. ३१) 
महादजी पा जगदाळे कसबे मसूर तर्फ उंब्रज आणि संताजी पा घाडगा मौजे सिवडे व 
वराडे तर्फ उंबरज यांची सितोजी व भाऊ सटवोजी भोसले याचे विरुद्ध अशी तक्रार होती 
की, त्यांनी कोणेगव्हाण सिरवडे (कोणगांव) शिरवड सिवडे आणि वराडे येथील 'भात 
शेते १०० व ४१॥, चोरली आणि चारली, तुळ्या खांब वगैरे लाकडे कडबा, तुरीचे 
व इतर जिनसांचे भुस्कट, अंगावरील कुडती, कोचकी शेला, तलवार, तांबडी पासोडी, 
घरावरील २०० कोले नेले आणि दोन माळे जाळले. धान्याची पेवे लुटली. २॥ खंडी 
धान्य नेले. कवि कलशांनी याचा निवाडा केला की याची चौकशी करावी. देशाधिकारी 
ब देशकुलकर्णी देशलेखक पारिपत्यगार यांनी चौकशी करून कळवावे की, तालुका 
मजकुरचे वतनदार यांनी किती चोरी केली, किती जाळले, वस्तु कोणकोणत्या नेल्या, 
माळे जाळले ते तयार करणारे सुतार असतील तर त्यांना विचारावे आणि सर्व सहीशिक्क्यानिशी 
शपथपूर्वक अगदी सत्य घटना कळवावी." 
या प्रकरणाचे साक्षपत्र 
शा. १६०६ माष शु. १० वुध 
इ. १६८५ फेब्रु. ४ 
सटवोजी बाबाजी भोसले - 
महादजी सुलतानजी पाटील कसबे मसूर याच्या बापभावाचा गाव सिरवडे (त ॥ उंबरज) 
येथे आपण सेते केली होती, प्टेळ मजकुराची मिरासीची सेते घेतली होती व प्टेलगीस 
कटकट केली यामुळे महादजी व आम्हामधे कुसूर पडोन कोणेगांवां आपण महादजी करी 
चालोन गेली व गर्दी केली. पुढे महादजीने हे रायगड येथे गाऱ्हाणे नेले म्हणून आपणांस 
कवि कलश छंदोगामात्य व सरकारकून यैसे सदरेस बसोन मनसुफी केली. तरी आपण 
गदर केली, सेताचा आवार केला, वेरणकाडी पांधुरणे लाकडे नेली हा नसताच कथला 
आपण केला. प्ेस्तर करणार नाही. केला तरी दिवाणीचा गुन्हेगार व गोताचा अन्याई 
जगदाळे पाटील यांचा दि. १९ जून १६८५ चा निवाडा पहा - 
श. १६०७, ज्येष्ठ वद्य १३ 
(इ. १६८५, जून १९) 
मणकोजी राहूजी जगदळा पटेल मोजे शिरोडे ता उंबरज आणि शिवाजी व नरसोजी 
नाइकवडा कुणबी मोजे मजकूर ह्यांमध्ये मो ॥ म ॥ रच्या निमे पटेलगीचा वेव्हार लागला 
असतां माणकोजीचा भाऊ माहादजी यानें हुजूर विदित केलें की, आमची म्ह. जगदळे 
यांची वृत्ति कदीम; नाइकवडा लाइनी कथळा करतो. तरी बरहक निवाडा व्हावा. त्यावरून 
कोनेर रंगनाथ मुख्य देशाधिकारी प्रांत कऱ्हाड यांस आज्ञापत्र सादर झालें, मग दोघांचे 


४३० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तेरावे 


राजीपणें राजीनामे व नंतर जमान कतबे लेहून घेतले. हमशाही गांवींचे मोकदम, मौजे 

मजकुरीचे बलुते ऐसे वृध, कसबे पेठ तर्फ कोडोली येथें जमा करून श्रीकृष्णेची क्रिया 

व सत्य घालून आपले बेताळीस स्मरोन गोही देणें म्हणोन त्यांस सत्य घातलें. त्यांनी जी 

साक्ष दिधली ते साक्षपत्र माहालीहून चैत्र व १३ स आले व चैत्र वद्य १४ ची मुख्य 

देशाधिकारी कोनेर रंगनाथ याची बखर छत्रपती स्वामीस आणिली. जगदळे व नाइकडे 

उभे करून विचारिले. मोख्तसर कुणबी येहीं तक्रीरा दिल्ह्या. त्यांत जगदळे पाटील खरे 

व नाइकड कुणबी खरे. तक्रीरा दफ्तरी विल्हें लाविल्या. जगदळे व नाइकडे बिऱ्हाडीं 

गेले. तेच दिवशीं नाइकडा कुणबी पळाला. त्याचा जमानदारहि गैरहजीर जाहला. मग 

जगदळे तक्रीरा हुजूर येऊन जगदळे खरे असे साक्षपत्र, बखर, करीना व भोगवटा पाडून 

जगदळेच खरे पाटील. नाइकडे कुणबी झोंड, ते दूर केले. जगदळे यास हरकी होन २५ 

पा नाइकडे गुन्हेगारी होन पा ५० देखील सरदेशमुखी करार केले. हे निवाडापत्र 

सत्य." 

जून-जुलै १६८५ च्या एका पत्रातून निळोपंत प्रधान, गौली बाजे खूम मामले चेऊल यांना 
“तुम्ही रयतपणा करावयास चुकविता तरी कोणती शंका न धरता ती चालू ठेवा, म्हणून कळवितात. * 

दत्तसेट्ट्या यास निळोपंत पेशवे २८ सप्टेंबर, १६८५ ला कळवितात, 'पुरंदर किल्ल्याच्या 
इमारती बाबतची हरकी (सेरणी) ची बाकी राहिली आहे त्यापैकी मुशाहराबद्दल देणे तसेच शामजी 
केशव दफ्तरास किल्ले अहिवंतगड पासून २० होन आदा करणे व तशी पावती घेणे.“ 

इ.स. १६८५-८६ मध्ये मूर्तुजापूर उर्फ चेऊल येथील विठोजी, बापूजी, गोंदोबा, नारायण इ. 
पाच जणांनी आपली वाडी सूर्याजी विसाजी प्रभू राहाणार तपे अस्टमी याला विकली होती. वाडीची 
किंमत चोकचारे देशमुख, आगरनाईक, वाडीतील प्रतिष्ठित मंडळींनी वाडीची सर्व बाजूने पाहाणी 
करून जमिनीत सुधारणा केली.विहीर खणली. सजणाजी त्या वेळी होता त्याचा एक मुलगा कर्तबगार 
होता. एक नादान होता. नवे घर बांधले. वसाहत केली. नंतर सूर्याजी प्रभू रायगडला चाकरीसाठी गेला 
तेव्हा जिवाजी प्रभू हा वाडीची मालकी सांगू लागला. तेव्हा ते रायगडास पंत न्यायाधीशापाशी गेले. 
त्यांनी खरेदीखत पाहिले व जिवाजीला आज्ञा दिली की, तू तुझ्या वारसदाराचे गळ्यात पड. जिवाजी 
म्हणाला, 'आमची बाकी होती. सूर्याजी प्रभू हा चेऊलचा मुजुमदार होता. त्याने जुलमाने आमची वाडी 
विकत घेतली. सूर्याजीने त्यास नकार दिला. पुढे मोगलांनी येऊन इ.स. १६८४ मध्ये लूट करून 
मुलुख नागवून टाकला. सूर्याजी म्हणाला,'वाडी जबरदस्तीने घेतली नाही. वाडी पाहिजे असेल तर 
वाजवी किंमत पडेल.” तेथे येसवंतराव अनंत हे सुभेदार होते. त्यांना बोलावून घेतले. बजाबा महाले 
हुजरे व काही लोक या मसलतीस येऊन बसले. लोकांनी वाडी आत्मसंतोषें विकली हे खरे झाले. 
सूर्याजीने वंशपरंपरेने त्याचा भोगवटा करावा असे ठरले. विठोबा वगेरेंचा संबंध नाही. *' 

६ जानेवारी, १६८८ प्रल्हाद निराजी न्यायाधीश, गंगाजी दादाजी सुभेदार, राजापूर यांना 
कळवितात, देवरूख येथील देशमुखांचा वाद तिमाजी कान्होबा देशमुख व रामाजी गोंविद देशमुख यात 
लागला. कवी कलशानी त्या बाबतीत निर्णय घेतला.'” 

छ. स्वामींचा तह ज्याचे वृत्तीस ३०-३५ वर्षे भोगवटा चालले तोच खरा. ते ही तिमाजी हा खरा 
आहे. रामाजी गोविंद हा खोटा आहे. या खटल्याचा निकाल प्रल्हाद निराजी न्यायाधीश यांनी चौकशी 


प्रकरण तेरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४३१९ 


करून देण्यास सांगितल्याचे व तो निकाल तिमाजीचे बाजूने दिल्याचे कवी कळश, गंगाजी दादाजी 
सुभेदारस कळविले.'' 

कवी कलशांचा हस्तक्षेप सर्व प्रशासनात व न्यायासंस्थेतही होता हे यावरून लक्षात येते. परगणे 
शिराळे येथील तुलाजी देसाई निकम यांनी आपली देशमुखी मिराशी असताना परगणे माहुलचे बिलासी 
तरफेची १२ गावे सोमाजी बांदल यांनी वारणेच्या देशमुखाकडे दिली. संभाजीराजे पन्हाळ्याहून तिकडे 
गेले असता त्यांना ही गोष्ट त्याने सांगितली. त्यावेळी महाराजांनी तुलाजी देसाई यांची बाजू खरी 
असल्याचे जाणून घेऊन बांदल याने हरामखोरी करून त्याची वारणेची देशमुखी सरकारजमा केली. 
तुलाजी कडू व खंडेराव पानसंबळ यांस पाठविले तो १२ गावांत भांडण करीत असल्याचे 
महाराजांना सांगितले. तुलाजीची गांवे त्यास द्यावीत असे बापूजी त्र्यंबक देशाधिकाऱ्याना कळविले. 
(१२जून, १६८२)" 

३० जून १६८२ किकवी, ता. निरथडी प्रांत पुणे येथील मोकदम (पाटील) कळवितो, शंकरजी 
नीळकंठराव याचा इनाम कास रुके &॥ पडीक आहे, कोर्दीस उमेद धरली आहे. तरी लावणी दुमाले 
केले असे सुभाचे खुर्दखत सादर आहे. छत्रपतीस्वामींचा हातरोखा आणितील तेणेप्रमाणे विल्हे होईल.** 

महादजी कमळाकर रबडे कुलकर्णी, मोजे चिंचवड ता. हवेली यांना दिवाणी सुभा विनायक 
उमाजी सुभेदार पुणे कळवितात की, देशमुख देशकुलकर्णी यांच्याकडून तुमची बाबतीत असे समजले 
को, चिंचवड येथे मिरासीचा वाडा तुम्हा बाप भाऊ सर्वांचा होता. त्याची वाटणी होऊन तुम्हाला थोडी 
जागा आली. म्हणून तुम्ही शेत सवा खंडी, वाडा ४९ ५ ६६ दिला. आमराई नवी विहीर कराल त्यास 
दर पेडास (झाडास) रु. .॥. चोवीस दर सदे पड लावणीस ५ व देशलेखक व देशकुलकर्णी 
चालवावे." 

देवळे ठाण्याचे अधिकारी, खोत मुकादम व रयत तर्फ देवळे यांना आठल्ये त्यांच्या उपाध्येपणाचा 
हक्क एकटा त्रिमलभट्टच खात होता तेव्हा हरिभट यांनी सुभेदाराकडून सनद आणली त्यामुळे सर्व 
आठल्ये मंडळीस प्रत्येक गावास लाहारी एक प्रमाणे हक आहे. त्याप्रमाणे हुकूम जारी करावा. ** 

येजितपत्राचा महजरनामा - 

संभाजीराजांच्या कारकिर्दीतील एक नमुनेदार महजरनामा म्हणून ज्याचा उल्लेख करता येईल, 
असा महजरनामा (सारांशाने) खाली देत आहे. 

श.१६१०, कार्तिक शु. १२/१२ 
इ. १६८८, आकक्‍्टो. २६ 

परगणे वाईचे देशकुलकर्ण व गांवकुलकर्ण कसबा देखील खूम, व बावधाण, समत मुऱ्हे 

व बाजे कुलकर्ण तुमचे वाडवडिलांचे मिराशीचे दरापिदी दरकारकिर्दी चालत आहे. 

दरीवख्त कारकौर्द कमालखान वजीर याचे मुदतीमध्यें थिटे यानी नस्ता कलह आरंभून 

वतनास खलेल मांडिले त्यावरी तुमचे वडील गोपाळ लाहिदेव हुजूर जाऊन आपलें 

वतन सही करून गांवास येतां मार्गी जिवें मारीले. मागती गोणाळपंतांचे धाऊ जाऊन नवी 

पत्रें धेऊन महालात आले. आतां तरी ज्यास माहाल मस्तीचें बळ असेल तो तुमच्या 

वृत्तीची गोष्टी काढील. आम्ही त्या कथळ्यात नाही. जो कोण्ही आम्हातील गोष्टी 

काढील तो दिवाणीचा गुन्हेगार व ब्रह्मसभेचा अन्याई. येकास वृत्तीस आपली वृत्ती म्हणणें 


४३२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तेरावे 


हे ईश्वरास मानत नाही नीती नव्हे. निर्वश होईल. कथळा करील तो आमच्या वीर्याचा 
नव्हे, अनामिकाचे वीर्याचा असे हे पत्र."* 
(महजरनामा... हाजीर मजालसी प्रांत वाड) 
वरील मजहरनाम्याचा विषय स्पष्टीकरण - गंगाजी शंकर व गिरमोजी झुंगो देशकुलकर्णी यास 
समस्त थिटे प्रांत वाई यांनी लिहून दिले. येजित पत्र जे, परगणे वाईचे देशकुलकर्णी व गांव कुलकर्णी 
कसबा देखील खुम व बावधन व समस्त मुऱ्हे व वाजे कुलकर्ण यांसी आपला संबंध नाही वतन तुमचे 
खरे असे. 
या महजरनाम्यास उपस्थित मान्यवर सभासद - हाकीम - ६ - नालारखान गोरी फौजदार प्रांत 
मजकुरे महालाये हरकारा प्रांत मजकुरे, शेरीफ गुमास्ते जान महंमद गोरी शेखदार; कारकून - फारसी 
शिके - बुऱ्हानखानगोरी वहालदार मजकूर सेरी कसबा व विलाती प्रांत मजकुरे एकूण ३ हिंदू व ३ 
मुसलमान आहेत. 
देशमुख - ३८ देशमुख मंडळी (उपस्थित होती) वाई - पिसाळ १, हिरडस मावळ - बांदल 
२, कुडाळ - शिंदे २, मेढे चिमकणे व भणगे ४ ,(मु. २) शिरवळ यशवंतराऊ निगडे २, (मु.) 
उत्रोळी खोपडे ३, (मु. २) रोहिडखोरे - जेधे १, (मु.), रायगड - गायकवाड ५, (मु.) सातारा - 
घोरपडे व गाढवे ५, (मु. २) वंदन अंगापूरकर ३ फलटण - ५, (मु.) यांच्या वतीने गुमास्त्यांच्या 
स्वाक्षरी सहा हाकीम व वाईचे देशमुख यांची नोंद एकाच हस्ताक्षरत आहे. 
देशमुखांची नोंद वेगवेगळ्या १४ हस्ताक्षरांत आहे. 
मोकदमानी व सेटिये महाजन प्रांत मजकुर ६४ - 
एकूण २३ गांवचे मोकदम कुलकर्णी हजर होते. त्यात संमत मुऱ्हेपैकी ३ गांव व संमत 
निंबपैकी एक आहे. बाकी सर्व गांवे संमत हवेली प्रांत वाईपैकी आहेत. कसबा वाई, कसबा बावधन, 
सेंदुरजणे बोरखळ, परवंदी (परखंदी), लोहारे, चांदक, गुळुंब, वेलू (वेळे) केंजळ, सिद्धनाथवाडी, 
कविटे (कवठे), सोनगीरवाडी, धावडी, मुऱ्हे, पसरणी, येसकर व कुसगांव संमत मुऱ्हे, मांढरदेऊ, 
पांडिये (पांडे), सुरूर, बोरगांऊ, निंब, गोवे संमत निंब, बावधनच्या खाली “दफाते' करुन दोन सेटे 
व एका चोगुल्याचा उल्लेख आहे. तसेच पांडिये (पांडे) गांवाखाली एका चोगुल्याचा उल्लेख आहे. 
बाकी सर्व मोकादम व कुलकर्णी आहेत. मोकादमाचे चिन्ह नांगर आहे. वाईचे पाटील मुसलमान 
असल्यामुळे त्यांच्यापुढे चिन्ह नाही. लोहारे गांवचे निम्मे मोकादम हजर नाहीत. तसा उल्लेख आहे. 
काही गांवात दोन पाटील आहेत तसेच दोन गांवचा एक कुलकर्णी आहे. गुळुंब व वेळ्याच्या 
पाटलाच्या नावाखाली त्याने आपले बिकलम लिहिले आहे. 
एक दोन ठिकाणही कुलकर्ण्याच्या मुतालिकाची नोंद आहे. काही ठिकाणी कुलकर्ण्याच्या नावा 
पुढे बि॥ ३ असे लिहिले आहे. ....कांही जागा मोकळी आहे. पुढे १७ गृहस्थांची नांवे आहेत. त्यांत 
कांही सराफ आहेत. त्यापुढे 'वैदिकअग्रहारी' या सदरात एकूण ५६ ब्राह्मणांची व ४ गुरवांची नांवे 
आहेत. याप्रमाणे एकूण १८५ मंडळी हजर होती. 
या महजरात ६२ ब्राह्मण मंडळी आहेत. त्यांची ६० हस्ताक्षरे आहेत. धर्माधिकारी व रामभट 
थिटे यांची नांवे आहेत. हे यजितखत लिहिणारा १, हाकीम व वाईचे देशमुख ७ हस्ताक्षर १, इतर 
देशमुख वगैरे ३७ यात हस्ताक्षरे १४, एकूण पाटील कुलकर्णी ६४ हस्ताक्षरे २०, ४ गुरव हस्ताक्षर 


प्रकरण तेरावे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४३३ 


१ एकूण व्यक्ती १८५ हस्ताक्षरे ९७ शेवटी थिटे मंडळींचा मुक्काम चांदक येथे, लेखन मौजे मा'मलेश्वर 
असे स्वाक्षरीच्या पुढे आहे. स्वाक्षरी नंतर तेथे जाऊन घेतल्या असाव्यात. सभेच्या वेळी कच्चा खर्डा 
केला असावा. 

'दिवाणचा गुन्हेगार व ब्रह्मसभेचा अन्याई' हे अवतरण ब्रह्मसभेच्या दृष्टीने विचाराह आहे असे 
श्री. व्ही. टी. गुणे म्हणतात. '* 


संभाजीराजांची लष्करी व्यवस्था 
संभाजीराजांचे सैन्य 

शिवाजी महाराजांचे महानिर्वाण झाले, त्या वेळी त्यांचे सैन्य घोडेस्वार, राऊत, संख्या पागा, 
शिलेदार सर्व मिळून सुमारे एक लक्ष पाच हजार होते. संभाजीराजांनी राज्य हाती घेतले तेव्हा हे सर्व 
सैन्य त्यांच्या आधिपत्याखाली आले. 

इ.स. १६८१ पासून त्यांच्या युद्धमोहिमा सुरू झाल्या. त्यात त्यांचे सैन्य किती होते. त्याचे 
आकडे जरी असले तरी त्यातील किती सैन्य कामी आले, किती सैन्य शत्रूला मिळाले यांचे आकडे 
निश्चितपणे देता येत नाहीत. पण सुरुवातीचे असलेले सैन्यबळ पुढे कमी कमी होत गेले. नवीन 
सैन्यसंचणी करण्याचे प्रयत्न झाले होते. त्यासंबंधी यापूर्वी लिहिले आहेच. फितुरीचा लोंढा कमी करता 
आला नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली. त्यामुळे सैन्यास पगार देणे कठीण झाले. 
औरंगजेबाने अनेक प्रलोभने दाखवून लोक आपल्याकडे वळविले. त्यामुळे सैन्यबळ कमी झाले. 
औरंगजेबाच्या प्रचंड सैन्यबळापुढे आणि अमाप पैशापुढे मराठ्यांचे सैन्याचा टिकाव लागला नाही. 
शिवाय युद्धभूमी आपल्याच प्रदेशात असल्यामुळे रयतेस स्वास्थ्य मिळणे कठीण झाले. स्थानीय 
पातळीवर लूट, जाळपोळ यांमुळे फारच नुकसान झाले. त्यामुळे शेवटी अंदाजे ४०-५० हजारांपेक्षा 
सैन्य राहिले नसावे. 
मराठ्यांची आरमारी ताकद 

मराठ्यांचे आरमारी सामर्थ्य फारच कमी होते. त्याची सुरुवात छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी केली 
होती. त्यातील लहान पदापासून मोठ्या अधिकारांच्या पदावर मुसलमानच होते. त्यामुळे सागरावर 
सत्ता प्रस्थापित करण्याइतपत मराठ्यांचे आरमार सबळ नव्हते. 

१६ मे १६८२ च्या मुंबईकर इंग्रजांनी सुरतकरांना लिहिलेल्या पत्रात संभाजीराजांच्या आरमारी 
शक्तीचा उल्लेख आढळतो तो असा - 

संभाजीराजांजवळ ८५ गलबते व ५ हजार माणसे, मायनायकाचा मुलगा व सिद्दी संबळचा 
मुलगा हाताखाली आहेत. छोट्या होड्या वगळून ५७ युद्धनौका, ५ हजार सैनिकांचे तळ पाच वर्षांनंतर 
एकूण ६६ युद्धनौका, ३० ते १५० टनांची ८५ गलबते, तीन शिडांची गुराबे इ.'* 
संभाजीराजांचे आरमारी अधिकारी 

आरमारावर सरखेल किंवा दर्यासारंग हा अधिकारी असे. सागरी किल्ल्यासाठी वेगळी लष्करी 
व्यवस्था नसे. संभाजीराजांच्या आरमारात पुढील प्रमाणे अधिकारी होते. गोविंद कान्होजी अग्रे, 
गोविंददास जाधव, दौलतखान, दादाजीप्रभु देशपांडे, मायनाईक भंडारी, कावजी मुहम्मद, संताजी 
पवळा, सिद्दी मिस्त्री, जागोजी फर्जद, नागोजी वाघमारे, अंताजी भास्कर, अचलोजी मोहिते. 


डेड ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा प्रकरण तेरावे 


कान्होजी आंग्रे हा संभाजीराजांच्या कारकिर्दीत पुढे आला व इ.स. १६९४ मध्ये राजारामाने 


त्यास सुवर्णदुर्गाचा किल्लेदार नेमले. 


संदर्भ टीपा 
१. मइसा खं - २ क्र. १७८ पृ. २०७ 
२. उपठालंड 5४$टया 0 1181911135 - 0 - ॥४०. 31 
३. कित्ता 
४. संपसासं - क्र. ११६ पृ. ३६ 
५. संपसासं - क्र. ९९, पृ. ३० 
६. संपसासं - क्र. २५७ - २२ मार्च 


७. भाइसंमं वार्षिक इतिवृत्त शके १८३५ ले. ५० 
पृ. २११-२१३ 

८. संपसासं - क्र. २३९ - ३० ऑक्टो १६८७, 
पृ. ७९ 

९. संपसासं - क्र. १८६-८७, २० जाने. १६८६ 
पृ. ६२ 

१०. संपसासं - क्र. २०५, २४ नोव्हें १६८६ पृ. 
६८ 

११. संपसासं - क्र. २८५ - १३ जाने. १६८९ पू. 
९४ 

१२. हुप-पृ. १२४ 

१३. संपसासं - क्र. २४० ३० ऑक्टो. १६८७ पृ. 
७९ 


१४. संपसासं - क्र. १२३ ३ जून १६८४ पृ. ३९ 
१५. संपसासं - क्र. २६३ पढ. ८७ 
१६. संपसासं - क्र. २६५ पृ. ८८ 


१७. 
१८. 
१९; 
२०. 
२१. 
२२. 
२२३. 
२४. 
बण 
२६. 
२७. 
रं&, 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 


3 चि 
३५. 
२३६. 
३७. 

38. 


(_] (] (_] 


मइसा - क्र. १७८ पृ. २०७ 
मइसा भाग २ पृ. १९२ 
संपसासं - क्र. ८४ पृ. २४ 
संपसासं - क्र. ७४ पृ. २१ 
संपसासं - क्र. ३८ पृ. १२ 
संपसासं - क्र. ३९ पृ. १२ 
मइसा खं १५ ले. १०॥ 
मइसा खं. १५. ले ११ 
संपसासं क्र. १३७ पृ. ४३ 
संपसासं क्र. १५० पृ. ४७ 
संपसासं क्र. १५३ पृ. ४९ 
संपसासं क्र. १६० पृ. ५१ 
संपसासं क्र. १८५ पढ. ६१ 
संपसासं क्र. २५० पृ. ८३ 
संपसासं क्र. २५१ पृ. ८३ 
संपसासं क्र. ७२ पृ. २० 
संपसासं क्र. ७३ पृ. २१ 
संपसासं क्र. ७४ पृ. २१ 
संपसासं क्र. ७५ पृ. २१ 
शिचसा खं. ९ ले. ६६ 
गाठारा०] 5४७ ० ॥12191॥0०5 2207 


छिठ्या 0501 - 16-5-1682 


जोड प्रकरणे 


0 कालपट 
0 उपसंहार 
0 साधनचिकित्सा 
0 परिशिष्टे 
0 संदर्भ ग्रंथ यांचे संक्षेप 
0 संदर्भ ग्रंथसूची 
इ.स./दि. शके प्रसंग 
१५५० १६२८ बाबाजी भोसले यांचा जन्म. 
१५७२ मालोजीराजे यांचा जन्म. 
१५७५ विठोजी भोसले यांचा जन्म. 
१५९७ विठोजी भोसले पांडे पेडगावचे मोकादम. 
१५९९ विठोजी हे पाटील असल्याची नोंद. 
ल पणण्णावा जल. _..__.___________.. 
१६०६ शिंगणापूर येथे मालोजी भोसले यांनी तळे बांधल्याची नोंद. 
१६११ मालोजीराजे इंदापुरच्या लढाईत मारले गेले. 
१६२३ विठोजी भोसले यांचा मृत्यु. 
१६२५ - शहाजीराजे निजामशाहीतून अदिलशाहीत. 
१६२६ शहाजीराजांचा मोहिते घराण्यातील तुकाबाई यांच्याशी विवाह. 
१६२८-२९ शहाजीराजे पुन्हा निजामशाहीत. 


१६२९ १५५१ लुकजी जाधवराव व त्यांची मुले राघव, अचलोजी, यशवंत यांची हत्या. 


कालपट 


४३६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 

इ.स./दि. शके प्रसंग 

१६३० १५५२, फाल्गुन व. ३ शिवाजीराजांचा जन्म. 

१६५६ १५७९ शिवाजीराजांनी जावळी घेतली. 

१६५७ १५७९ ज्येष्ठ, हेमलंबी संवत्सर शु. द्वादशी गुरुवार घटिका १०, 

मे १४ संभाजीराजांचा पुरंदर किल्ल्यावर जन्म झाला. 

सप्टेंबर ५ संभाजीराजांच्या मातोश्री सईबाईसाहेबांचा मृत्यू. 

१६५९ १५८२ 

नोव्हेंबर १० शिवाजीराजांनी अफझलखान प्रतापगडी मारला. 

१६६१ १५८३ शिवाजी महाराजांनी शृंगारपूर घेतले. 

२९ एप्रिल संभाजीराजांची येसूबाई पिलाजी शिर्के यांच्या कन्येशी सोयरीक ठरली. 

१६६३ शिवाजी महाराजांनी लालमहाल, पुणे 

एप्रिल ५ येथे शाहिस्तेखानाची बोटे तोडली. 

१६६४ शहाजीराजांचा स्वर्गवास. 

१६६५ 

३१ मार्च मिर्झाराजे जयसिंह पुरंदरवर आले. 

जून १७ पुरंदरचा तह. 

जून संभाजीराजांना मनसब देण्यासाठी दिलेरखानाचे पत्र. 

सप्टेंबर ५ संभाजीराजांच्या मनसबीचे फर्मान. 

१६६६ १५८८ 

मार्च ५ फाल्गुन शु.९ संभाजीराजांसह शिवाजी महाराज राजगडाहून औरंगजेबाच्या भेटीस 
निघाले. 

मार्च ६ नेतोजी विजापुरकरांची बाजू सोडून मोगलांचा पाचहजाराचा मनसबदार 
झाला. 

मे १२ शिवाजी महाराज आग्ऱ्याला पोहोचले. 


मे १ वैशाखवद्य ४ 


मे २५ 


ऑगस्ट १७ श्रावण वद्य १२ 
नोव्हेंबर २० मार्गशीर्ष शु.५ 


एप्रिल ३ 


औरंगजेब बादशहाच्या वाढदिवसानिमित्त दरबार, 
शिवाजीराजे व संभाजीराजे दरबारात हजर. 

शिवाजीराजे औरंगजेबाचे कैदी झाले. 

शिवाजीराजे आग्ऱ्याहून पेटाऱ्यात बसून निसटले. 
आग्र्‍्याहून सुटून संभाजीराजे राजगडावर आले. 
शिवाजीराजे व औरंगजेब यांचे सख्य झाले. 

त्रिंबकपंत डबीर व रघुनाथपंत कोरडे यांची कैदेतून सुटका. 


कालपट ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४३७ 


इ.स./दि. शके प्रसंग 

१६६७ १५८९ 

जुलै ११ आपाढ व. ३० मिर्झाराजे जयसिंह यांचा मृत्यू. 

सप्टेंबर भाद्रपद शिवाजीराजांचा विजापुरकरांशी तह. 

सप्टेंबर भाद्रपद शिबाजीमहाराजांनी औरंगजेबाशी तहाचे बोलणे केले. 
आण्णाजी दत्तो यांनी मुलखाची बटाई केली. 


ऑक्टोवर ९ कार्तिक शु.२ संभाजीराजे औरंगाबादला जाण्यासाठी निघाले. 

ऑक्टोबर २५ कार्तिक वद्य ७ शहाजाद्याच्या भेटीसाठी संभाजीराजे औरंगाबादला पोहोचले. तह झाला. 
ऑक्टोवर २८कार्तिक वद्य ६ संभाजीराजांनी जसवंतसिंगाची मेट घेतली. 

नोव्हेंबर ४ कार्तिक वद्य १३ संभाजीराजे शहाजाद्यास भेटून राजगडाकडे परत. 

१६६८ १९५९० 

मार्च ९ चैत्र शु.७ शिवाजीमहाराजांना 'राजा' ही पदवी औरंगजेबाकडून मिळाली. 
१६७० १५९१९ 

फेब्रुवारी २४ फाल्गुन शु.१५ राजारामाचा रायगडावर जन्म झाला. 


१६७० १५९२ 
मार्च १५ चैत्र शु.४ शिवाजीराजांनी कल्याण घेतले. 
१६७१ १९५९२ 


जानेवारी २९६ माघ. व ११ संभाजीराजांना कारभार सांगितला. 
१६७३, मे ४१५९५ संभाजीराजांची व इंग्रज वकील टॉमस्‌ निकोलसची भेट झाली. 
१६७४ १५९६ 
एप्रिळ ८ चैत्र शु.१४ शिवाजीराजांनी चिपळूण येथे लष्कराची पाहणी केली व 
हंबीरराव मोहिते यांस सरसेनापती पद दिले. 

जून ६ ज्येष्ठ शुद्ध १२ शिवाजीराजांना राज्याभिषेक झाला. संभाजीराजे अभिषिक्त युवराज झाले. 
जून १७ ज्येष्ठ वद्य ९ जिजाबाईसाहेब पाचाडी निवर्तल्या. 
१६७४ १५९६ 
सप्टेंबर २४ आश्‍विन शुद्ध.५ शिवाजीराजांचा पुन्हा तांत्रिक पद्धतीने राज्याभिषेक झाला. 
१६७५ १५९६ 

_______माध वद्य ५__ संभाजीराजांची मुं झाली. ______ 
१६७५ १५९७ न 
एप्रिल १७ चैत्र वद्य २ शिवाजीराजांनी फोंडा घेतला. 
सप्टेंबर ६ सॅम्युअल ऑस्टीन व राबर्ट हाट बीन रायगडावर आले होते. 
नोव्हेंबर ११ मार्गशीर्ष शु. ५ मराठ्यांनी सातारा घेतला. 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा काळपट 


४३८ 
इ.स./दि. शके प्रसंग 
१६७६ १५९८ 


जून १९ आषाढ व. ४ नेतोजी पालकर पुन्हा स्वराज्यात आले व त्यांना शुद्ध करून घेतले. 


ऑगस्ट श्रावण 
ऑगस्ट ८ श्रावण शु.१० 


सप्टेंबर ६,७ 

ऑक्टोबर ६ आश्‍विन, 
विजयादशमी 

ऑक्टोबर ३१ कार्तिक शु.६ 

नोव्हेंबर १ 

१६७७ १५९८ 


मोरोपंतांनी जंजिऱ्यावर हल्ला केला. 

समर्थ रामदास शिवथरघळीहून सज्जनगडला राहाण्यास गेले. त्यासंबंधी 
शिवाजीमहाराजांचा तेथील किल्लेदारास समर्थांच्या व्यवस्थेबद्दल हुकूम. 
ऑस्टिन इंग्रज वकील रायगडावर आला. 

शिवाजीमहाराज दसऱ्याच्या मुहूर्तावर कर्नाटक -मोहिमेसाठी रवाना झाले. 


संभाजीराजे शृंगारपुरास गेले. 


मार्च ४ फाल्गुन शु.१० शिवाजीराजे व कुतुबशहा यांची भागानगरी भेट 


ऑक्टोवर ११ कार्तिक वद्य १ मराठ्यांनी श्रीरंगपट्टण जिंकले. 


१५९९ 
१६७८ १५९९ 
जानेवारी १६ 
माघ शुद्ध ४ 
शके १६०० 
१६७८ १५९९ 
मार्च २३ चैत्र 
मे भाद्रपद 


सप्टेंबर ४ भाद्रपद 


नोळेंब! ३ पूर्वी कार्तिक १४ 
डिसेंबर ३ पूर्वी 
डिसेंबर १३ 
डिसेंबर २८ 


१६७९ १६०१ 
एप्रिळ २,३ वैशाख शु.२ 


मोरोपंतांनी नाशिक लुटले. 


शृंगारपूर येथे संभाजीराजांनी कलशाभिषेक करून घेतला. 
बहादुरखानाऐवजी दिलेरखान दक्षिणेचा सुभेदार झाला. 

महाराज कर्नाटक मोहिमेवरून रायगडास परत आले. 

येसूबाईसाहेब शुंगारपुरी प्रसूत झाल्या. कन्या जाहली. भवानी नाव 


ठेवले. 
संभाजीराजांना शृंगारपुराहून सज्जनगडाकडे जाण्यास आज्ञा जाहली. 


संभाजीराजे सज्जनगडास गेले. 

संभाजीराजे परळीहून कृष्णा-वेण्णा संगमावरुन (संगममाहुली) येथे 
गेले व दिलेरखानास मिळाले. मनसब मिळाली. 

संभाजीराजांची दिलेरशी कुरकुंभ येथे भेट झाली. 

दत्ताजीपंत वाकेनवीस मृत्यू पावले. 


दिलेरखानाने भूपाळगड घेतला. 


_डिसेंबर १३ मार्गशीर्ष व. १३ संभाजीराजे दिलेरच्या गोटातून निसटले व पन्हाळगडावर आले. __ 


कालपट ज्वलज्न्वलनत्तेजस संभाजीराजा ४३९ 


इ.स./दि. शके प्रसंग 


१६८० १६०१ 
जानेवारी १३पौष व. ७ संभाजीराजे व शिवाजीराजांची पन्हाळा येथे भेट झाली, 
फेब्रुवारी ४ माघ शु.१४ शिवाजीमहाराज पन्हाळगडावरून रायगडावर परत आले, 
मार्च २ फाल्गुन व.२ राजारामाची मुंज झाली. 
मार्च १५ फाल्गुन व.१० राजारामाचा प्रतापराव गुजरांच्या मुलीशी विवाह झाला. 
शके १६०२ 
२४ मार्च शिवाजीमहाराज आजारी पडले. 
एप्रिळ ३ चैत्र शु.१५ शिवछत्रपती कैलासवासी झाले. 
एप्रिल १५ चैत्र शु.१९ कारवार बंदरातील धान्य संभाजीराजांनी आणविले. 
एप्रिळ १९ वैशाख शु.१ संभाजीराजांना पन्हाळगडावर सैन्य मिळू लागले. 
एप्रिळ २१ वैशाख शु.३ मोरोपंत व आण्णाजी दत्तो यांनी राजाराम यास मंचकी बसविले. 
संभाजीराजांना पन्हाळगडावरून पकडून आणण्यासाठी चालून गेले. 
मे३ वैशाख शु.९ संभाजीराजांनी राजपद स्वीकारले. संभाजीराजांनी आपल्या नावाची 


ग्वाही फिरवून राजा झाल्याचे जाहीर केले. 
मे २० संभाजीराजांस वडिलांच्या मृत्यूबद्दल गोव्याच्या विजरईचे सांत्वनपर पत्र. 
मे७ वैशाख व.४ संभाजीराजांचे मुरगुडच्या देसायास पत्र. त्यावर त्यांची राजमुद्रा प्रथम 
आढळते. 
जून ३० पूर्वी संभाजीराजे पन्हाळगडावर होते. जनार्दनपंत हणमंते व आण्णाजीपंत 


यांच्या पायात बेड्या ठोकल्या. 
जून २६ श्रावण दशमी संभाजीराजे रायगडला गेले. 
आषाढ शु.२ संभाजीराजे रायगडास आले व राज्य करू लागले. 
जून २७ श्रावण एकादशी पुतळाबाई सती गेल्या. 


१६८० १६०१ 
जुलै २० श्रावण शु.५ संभाजीराजांचे मंचकारोहण झाले. 
(नागपंचमी) 


सप्टेंबर २९ भाद्रपद आश्‍विन मराठ्यांच्या २०० सैनिकांचा उंदेरीवर हल्ला. 
ऑक्टोबर १२ आश्‍विन व.१ दरम्यान मोरोपंत पेशवे वारले. निळोपंत पेशवे झाले. 


आण्णाजीपंतांना मुजमु दिली. 
ऑगस्ट २४ भाद्रपद शुद्ध १० राजापुरच्या बाकरेशास्त्रींना संभाजीराजांचे दानपत्र. 
सप्टेंबर २३ तुळजाभवानीस शृंगारलेला हत्ती व २० सहद्न होनांचे दान. 


ऑक्टोबर कार्तिक शु.२ चाफळचे रामनवमीसाठी उत्सवासाठी उत्प दिल्याचे पत्र 
कार्तिक शु.७ संभाजीराजे केळशीस याकूब अवलीया यांच्या दर्शनास गेले. 
डिसेंबर २० सोलापुरवर मराठ्यांचा हल्ला. 
इंग्रजांनी आपले वकील गॅरी व रॉबर्ट यांना संभाजीराजांकडे पाठविले. 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा कालपट 


४४० 

इ.स./दि. शके प्रसंग 

१६८१ १६०२ 

डिसेंबर/ पौष संभाजीराजांनी रघुनाथ्च नारायण हणमंते यांना जिंजी येथे कैद करविले, 
जानेवारी हरजीराजे महाडिक व शामजी नाईक पुंडे यांना कर्नाटकचा कारभार 


जानेवारी ९ पोष वद्य ९ 


/८ते १७ 


जानेवारी १४, माघ शु.७ 


१५,१६ 


जानेवारी १६ माघ 
जानेवारी ३० माघ 
फेब्रुवारी फाल्गुन 


फेब्रुवारी ११ फाल्गुन शु.३ 


१६०३ 

२ ते ३० मार्च चैत्रमासी 
मे १६ जेष्ठ शु.९ 
सुमारास 

मे 
मे २० 
जून ५ 
जून 
जून जुले ज्येष्ठ शु.१२ 
जुलै १८ आषाढ 
१६८१ १६०३ 
जुले 


सांगितला. 

उदेपुरला रजपुतांच्या बंदोबस्तासाठी शहाजादा अकबरास औरंगजेबाने 
पाठविले. 

शहाजादा अकबराने बादशहाविरुद्ध बंड पुकारले व 

स्वत: बादशहा झाल्याचे जाहीर केले. 

संभाजीराजांचा विधियुक्त राज्याभिषेक झाला. ते महाराष्ट्राचे दुसरे छत्रपती 
झाले. 

संभाजीराजे रायगडी सिंहासनी बैसले. 

अकबर अजमेरहून दुर्गादास राठोडाबरोबर महाराष्ट्राकडे निघाला. 
संभाजीराजांनी बुऱ्हाणपूर लुटले. 

औरंगाबाद शहरात मराठ्यांची दहशत. 

नळदुर्गजवळ मराठे सैन्य. 

नळदुर्गपासून ६ मैलांवर रणमस्तखानाशी सामना. मराठ्यांनी धरणगाव 
लुटले. 


हरजीराजे महाडिक व शामजी नाईक व जैताजी काटकर व बादजी 
काकडे यांना संभाजीराजांनी कर्नाटकात पाठविले. 

पोर्तुगिजांनी मराठ्यांवर हल्ला केल्यामुळे दमणजवळ मराठा सैन्याने 
गडबड केली. 

संभाजीराजे डिचोलीस राहिले. 

अकबराचे संभाजीराजांस पत्र 

अकबराने नर्मदा नदी ओलांडली व तो महाराष्ट्रात आला. 

अकबर साल्हेर येथे पोहोचला. 

नेतोजी पालकर व इतर लोक अकबरापाशी राहिले. 

हिरोजी फर्जंद अकबरासाठी खलिता व नजराणा घेऊन गेला. 
मराठ्यांचा उंदेरीवर दुसरा हल्ला. 


संभाजीच्या माणसांची अंदुरजवळ धर्मपुरच्या पठारावर लढाई 


श्रावण वद्य ११ औरंगजेबाने शहाजादा आज्जमला अकबरास पकडण्यासाठी पाठविले. 


कालपट ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 0011 

इ.स./दि. शके प्रसंग 

ऑगस्ट- भाद्रपद कलशाचे बोले मागुती आण्णाजी दत्तो सचीव याजवर इतराजी करून 
मार दिला. 

सप्टेंबर त्या माराने अनाजीपंत व बाळप्रभु व सोमाजी दत्तो परळीखाली कैद 


सप्टेंबब ८ आश्‍विन शु.६ 
सप्टेंबर ११ आ.शु.७ 
सप्टेंर १२ आश्‍विन शु.३ 
सप्टेंबर 

ऑक्टोबर १२ पूर्वी 
ऑक्टोबर २४ आश्‍विन व.८ 


ऑक्टोबर १३ चे सुमारास 
ऑक्टोबर १९ 

ऑक्टोबर २७ आश्‍विन शु. ११ 
नोव्हेंबर १९ 

नोव्हेंबर १३ कार्तिक शु.१३ 
नोव्हेंबर १३ कार्तिक शु.१३ 


नोव्हेंबर १९ कार्तिक 


नोव्हेंबर २ १ 

नोव्हेंबर २१ अगोदर 
नोव्हेंबर २१ अगोदर 
नोव्हेंबर २१ अगोदर 
नोव्हेंबर २३ अगोदर 
नोव्हेंबर 

डिसेंबर 

डिसेंबर 

डिसेंबर 

डिसेंबर 

डिसेंबर 

डिसेंबर 


करून मारिले. 

कर्नाटकात शामजी नाईक यांना कैद करविले. 

औरंगजेब अजमेरहून निघाला. 

औरंगाबाद किल्ल्याच्या दुरुस्तीसाठी औरंगजेबाचा आदेश 

कोंद दी आल्व्हर गोव्याच्या विजरईपदावर हजर झाला. 
पोर्तुगीजांनी कोळवा किल्ल्याच्या बांधकामास सुरुवात केली. (पो.म.सं.) 
संभाजीराजे रायगडास आले. विषप्रयोगाचे कटाची चौकशी केली. 
सिद्दी कासम औरंगजेबाचा आरमारप्रमुख याचे आरमार मुंबई बंदरात आले 
चिंकिलिच खान याची दक्षिण मोहिमेवर रवानगी. 
बुऱ्हाणपुराजवळील देवळे पाडण्याचा औरंगजेबाचा आदेश. 
शहाजादा आज्जम बुऱ्हाणपुराहून रवाना झाला. 

राजारामाची आई सोयराबाई विषप्राशनाने कैलासवासी झाली. 
शहाजादा मुअज्जम शहाआलम औरंगाबादेस दाखल. 

औरंगजेब बुऱ्हाणपुरास पोहोचला. 

संभाजीराजे व शहाजादा अकबर यांची पातशहापूर येथे भेट झाली. 
दुर्गादास बरोबर होता. सत्कार झाला. 

अकबरास कैद करण्यासाठी आज्जमशहा औरंगाबादहून कूच करून 
१० मैलावरील चांभार टेकडीजवळ पोहोचला. 

बादशहा अब्दुल लतीफच्या दर्ग्यापाशी आला व प्रार्थना केली. 
अहमदनगरला संभाजीराजांचे २५००० स्वार 

मुल्हेरजवळ मराठे सैनिक 

सोलापुरवर मराठ्यांचा हल्ला 

बुहाणपुरातील किले अरक येथे कोठारास आग 

मथुरेचा फौजदार हसन अलीखान बादशहास भेटला. 

साल्हेरकडे मराठे 

परिंड्याजवळ मराठे सैनिक 

पुरंदरजवळ मराठ्यांच्या हालचाली 

मराठ्यांनी बागलाण लुटले. 

मराठ्यांनी कोहोज लुटले. 

बुऱ्हाणपुराजवळील औरंगजेबाचे तळाजवळील ५-७ मैलावरील 
एक संपन्न गाव लुटले. 


ज्वलज्ज्वलनतेजस सं'माजीराजा कालपट 


४४२ 
हया जायाववययाशरयााय 
इ.स./दि. शके प्रसंग 
१६८१ १६०३ 
डिसेंबर ७ पोष सिद्दीने आपट्यात जाळपोळ केली. 
डिसेंबर ८ मराठ्यांचा जंजिऱ्यावर हल्ला 
हिसेंब, (९८१ पोष समर्थांचे संभाजीराजांना उपदेशपर पत्र 


सन १६८९ १६०३ 

जानेवारी ३ माघ शु. ८ संभाजीराजांची पोर्तुगिजांना धमकी, मराठ्यांना दंडाराजपुरीवर उतरण्यास 
मदत दिली नाही तर खालच्या चौलच्या कोटाचे सर्व तट जमीनदोस्त 
करीन. मराठ्यांनी आपटे जाळले. सिद्दयाचा धुमाकूळ चालू. 

जानेवारी १९ माघ व. ६ सिद्दी खडकाआड दडून बसला आहे. संभाजीचा सिद्दी तह करीत नाही 
तोपर्यंत मारा करण्याचा निर्धार. 


जानेवारी १९ माघ व.६ संभाजीराजांच्या आरमारास अरबांची मदत 

जानेवारी सातारा भागात मराठे, रहिमतपूर लुटले. शिवापुरात मराठे सैन्य. 
जानेवारी २२ माघ व.९ समर्थांची सज्जनगडी अवतार-समाप्ती. 

फेब्रुवारी २८ औरंगजेबाने बुऱ्हाणपूर सोडले. 

मार्च १९ शहाजादा मुअज्जमने कनोरी मुक्कामी बादशहाची भेट घेतली. 


जानेवारी ८२ माघ ते फाल्गुन हसनअलीखान कल्याण-भिवंडी जाळून परत गेला. 
फाल्गुन १६८२ मार्च २२ बादशहा औरंगाबादला आला. 
१६०४ 
एप्रिल १६ चैत्र मासी शहाबुद्दीनखान चिंकिलीच खान दल्पत वगैरेंनी रामसेजला वेढा घातला. 
चैत्र मासी हरजी महाडिक, जइतजी काटकर, दादाजी काकडे हे त्रिचनापल्लीस गेले 
होते, तेथे लढाई केली. दोन हजार घोडी पाडाव केली. श्रीरंगपट्टणकरांचा 
सरदार कुमारय्या याचा पराभव केला. 


एप्रिल २९ संभाजीराजांनी अंजदीव बेटावर तटबंदी करण्याचे कामी दगड व चुना 
वगैरे पाठविल्याची बातमी 

मे संभाजीराजांच्या आरमाराने खांदेरीजवळील एक ठाणे लुटले. ५००० 
लोक थळच्या बाजूस ठेवले. 

मे २० संभाजीराजांचा वकील येसाजी गंभीरराव व पोर्तुगीज विजरई यांच्यात 
पत्रव्यवहार 


मे वैशाख मासी रुपाजी भोसले मानाजी मोरे याने जाऊन शहाबुद्दीनखानाबरोबर 
गणेशगावाजवळ लढा दिला. त्याची पाचशे घोडी पाडाव केली. 

गुरुवार मे१८ वैशाख व. ७ संभाजीराजांना येसूबाईपोटी गांगोली येथे पुत्र झाला. शिवाजीराजे नाव 
ठेवले. 


इ.स./दि. शके 


मे१८ 
मे१६ 
जुलै २८ 
जुलै 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४४३ 


प्रसंग 

म्हैसूरच्या चिकदेवरायाकडून मराठे पराभूत. मदुरेच्या नायकावर मराठ्यांचा 
विजय. 

संभाजीराजांचे आरमारी सामर्थ्याबद्दलचे मुंबईकरांचे पत्र (८५ गलबते, 
५००० माणसे, मायनायकाचा मुलगा व सिद्दी संबुळाचा मुलगा इ.) 
संभाजीराजांना पुत्रप्राप्तीबद्दल पोर्तुगीज, विजरईचे अभिनंदनाचे पत्र व 
भेट. 

सिर तालुक्यातील सोनगडजवळील मोगलांचे प्रतापगडावर मराठ्यांचा 
ह्ल्ला. 


१६८२ 
ऑगस्ट 
ऑगस्ट 
सप्टेंबर ४ 


सप्टेंबर ९ 


१६०३ 


सप्टेंबर २० 


ऑक्टोबर 
ऑक्टोबर 


ऑक्टोबर १३ आश्विन शु. ४ 
ऑक्टोबर ५ आश्विन शु. 


ऑक्टोबर 


नोव्हें. 
नोव्हें. 
नोव्हें. 


नोव्हें. 
नोव्हें. 
नोव्हे. 
नोव्हें. 


कार्तिक 
कार्तिक 
कार्तिक 


कार्तिक 
कार्तिक 
कार्तिक 
कार्तिक 


मोगली सैन्याच्या आगमनाची विजरईस बातमी. 
साल्हेरजवळ मोगली सैन्य. 
संभाजीने आपल्या देशातून समुद्रमार्गे किंवा अहमदाबादच्या वाटेने 
राठोडांना देशात सैन्य पाठविल्याची अखबारातून बातमी. 
रणमस्तखान कल्याण-भिवंडी मोहिमेसाठी पेडगांवहून बादशाही लष्करापाशी 
पोहोचला. त्यास 'बहादुरखान' किताब दिला. 

म. मुईजुद्दीन यास अहमदनगरचे बंदोबस्तासाठी रवाना केले. 
मराठे बागलाणात घुसले. 
मराठे सैनिकांचा वैजापुरच्या बाजूस धुडगुस. दिलेरखानाचा नोकर खजिना 
व जिस घेऊन चालला असता मराठ्यांनी लुटले. 
सिद्दी मसूद वारला. 
सिद्दी मिस्त्री वारला. 
भीमा नदीचे बाजूस ४० मैलांवर हंबीरराव, 
विठोजी यांच्याशी कुलीचखानाचा सामना. 
मुईजुद्दीन अहमदनगरहून परत पेडगावला गेला. 
कवठे पिरान येथे मराठे सैन्याची चौथवसुली व मोगलांशी सामना. 
खवासपूर येथे आज्जमचा तळ. कुलिंचखान व हसन अलीखानाबरोबर 
मराठ्यांचा सामना. 
संगमनेरजवळ मराठे सैनिक. 
थाळनेरजवळ मराठे सैनिक. 
शहाबुद्दीनखानाने जुरजवळ ४० गावे लुटली. 
जिवाजी विनायक सुभेदार डिचोली यास कैद व मोरोदादाजी डिचोलीचा 
सुभेदार. 


नव ०-2 2 >. 2 212002 य य र 


कालपट 


त्व 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


१... ॥ी. 

इ.स./दि. शके 
नोव्हेंबर 

डिसेंबर मार्गशीर्ष 
डिसेंबर मार्गशीर्ष 
डिसेंबर-जाने. पोष 
डिसेंबर २४माघ 
डिसेंबर 

डिसेंबर 


प्रसंग 


मार्गशीर्ष शु. ३ बहादूरखान व रणमस्तखान कोकणात आले. 


मराठे लोहगडाजवळ, शियाबुद्दीन बरोबर सामना. 

रणमस्तखान कल्याणी बैसले. त्याजवर रुपाजी निळोपंत पेशवे व 
केसोपंत रवाना केले. 

रघुनाथ नारायण हणमंते कर्नाटकातून परत आले व त्यांनी बीरवाडी 
येथे संभाजीराजांची भेट घेतली व त्यांची कानउघाडणी केली. राजांनी 
त्यांना मुजमु दिली. 

आज्जमशहा येऊन कोल्हापूर पर्यंत आला त्यास हंबीरराव यांनी 
भीमेपलीकडे पळवून लावले. 

शेगावजवळ शाकू वंजाऱ्याने मोगली सैन्यास हैराण केले. 
संभाजीराजांचे अंबरचा राजारामसिंह यास पत्र दिल्ली दरबारवर धडक 


____________ माण्याचाएकउत्तुंगबे. 


इ. स. १६८३ १६०४ 
जानेवारी 


जानेवारी 
जानेवारी ४ 


जानेवारी ४ 

जानेवारी २० 
जानेवारी २० 
जानेवारी २० 


कल्याण-भिवंडी येथे मोगली सैन्यावर मराठ्यांचा हल्ला तुकोजीने बहादुरखान 
याकूत आणि दाऊतखान वगैरेंच्या वाटा अडविल्या. तुकोजी मारला 
गेला. 

संभाजीराजांनी पारसिक येथे किल्ला बांधण्याचा प्रयत्न केला. 
इंग्रजांच्या प्रेसिडेंट जहाजावर मराठ्यांचा हल्ला मराठ्यांचा राजगड पुरंदर 
व शिवापूर येथे शहाबुद्दीनबरोबर सामना. 

अकबराचे पाळतीवर अनेकांची नियुक्ती. 

मराठ्यांचा सोलापूरवर हल्ला. 

औरंगजेबाच्या वकील गोव्यात आला. 

खानजहानबहादूर बादशहाची भेट घेण्यासाठी औरंगाबादपासून ३ कोसांवर 
आला. अकबराला पकडण्याच्या कामात हयगय केल्याबद्दल बादशहाने 
भेट नाकारली. 

अकबर बांदा येथे पोहोचला. 

शहाजादा आज्जमने रहिमतपूर येथील देऊळ पाडण्यासाठी बादशहाची 
परवानगी मागितली. 

संभाजीराजांनी फिरंग्यांचे दोन किल्ले घेतल्याची बातमी, 


मराठ्यांचा विठोजी हा सरदार ४००० स्वारांनिशी मोगली सैन्यावर 
तुटून पडला. हंबीरराव २०,००० स्वार व १०, ००० पायदळ घेऊन 
कोकणात उतरले. हंबीरराव जखमी झाले. 


कालपट ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४४५ 
इ.स./दि. शके प्रसंग 

मार्च ३१ रहुद्ठाखान बहादूरखानाच्या मदतीस गेला. 

मार्च जामोद्याला मराठ्यांची चौथवसुली. 

मार्च तळगाव येथे मोगलांशी सामना. 

मार्च एलिचपूर भागात मराठ्यांचा धुमाकूळ. 

मार्च पेडगावजवळ मराठ्यांचा हल्ला. 

मार्च पारसगड मोगलांशी घेतला. 

फेत्रु. माणकोबल्लाळबरोबर कासीमखानाचा नळदुर्ग येथे सामना. 

फेत्रु. ५ रहुल्लाखान नाशिकला पोहोचला. 

फेत्रु. मराठे जालना भागात लचकेतोड करीत होते. 

मार्च २४ सुमारास धारूर येथे मराठ्यांचा सरदार नारोजी किल्लेदार याचा किलअदारखानाबरोबर 

सामना. 
मार्च ३१ सुमारास पेडगावकडे मराठ्यांचा धुमाकूळ. 


मार्च-एप्रिल चेत्र मासी 


एप्रिल 

एप्रिल २ 

इ. स. १६६८३ १६०५ 
एप्रिल ४ 


मेड वैशाख वद्य ४ 
जुलै १० जेष्ठ वद्य ११ 


जून ६ 


जून २८ आषाढ शु. १५ 
ऑगस्ट २० भाद्रपद 
सप्टेंबर आश्विन 
सप्टेंबर १५ आश्विन 


ऑक्टोबर १२ आश्विन 
ऑगस्ट १२ श्रावण 


रहुदाखान कालवणातून (कोलवण) उतरोन रणमस्तखान घाटावरी येऊन 
गेला. रूपाजी भोसले याने टिटवाळा येथे लढाई केली. 

पद्मसिंह रजपूत व इतर लोक ठार झाले. 

रहुल्लाखान कोकण मोहिमेतून परत फिरला. 

औरंगजेबाचे सैन्य व आरमार कल्याणहून हलले. 


अहमदनगरचे आसपास मराठी सैन्य. शिवाजीराजांपासूनचा मुन्शी काजी 
हेदर फितूर झाला. 

रघुनाथ नारायण हणमंते वलणी येथे मृत्यू पावले. 

संभाजीराजे स्वार होऊन राजापुरास गेले. फिरंग्यांशी बिघाड केला. 
रेवदंडा कोटास वेढा घातला. 

औरंगजेबाच्या मनाची अस्थिरता वाढली व तो चिडखोर झाल्याचे 
सुरतकरांचे पत्र. 

जनार्दनपंतांचा देवरूख येथे मृत्यू. 

शहाजादा आलम यास विजापुरच्या मोहिमेस पाठवला. 

बादशहाची गैरमर्जी झाल्यामुळे दिलेरखान मरण पावला. 

शहाजादा मुअज्जम याची रामदरा व इतर प्रदेशातील मराठ्यांशी 
लढण्यासाठी नेमणूक. 

बादशहा औरंगाबादहून अहमदनगरकडे निघाला. 

गोव्याच्या विजरईचा संभाजीराजांना नारवे येथे जिवंत पकडण्याचा 
प्रयत्न. 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा कालपट 


४४६ 

इ.स./दि. शके प्रसंग 

ऑगस्ट ८ संभाजीराजांच्या सैन्याने चौलला वेढा घातला. 

सप्टेंबर- ऑक्टोबर विजरई कोंद दी आल्व्हर याने फोंड्याच्या मोहिमेची तयारी केली. 


नोव्हेंबर १ कार्तिक वद्य ५ 
नोव्हेंबर १ 

नोव्हेंबर १३ 

नोव्हेंबर १३ 

नोव्हेंबर १३ 

नोव्हेंबर २४ 


डिसेंबर १३ मार्गशीष 
डिसेंबर २०शके १६०५ 
डिसेंबर २ १मार्गशीर्ष 
डिसेंबर २३ पोष शुद्ध पोर्णिमा 
डिसेंबर २७ पौष व. ४ 
डिसेंबर ३१ 

डिसेंबर १८ 


डिसेंबर २४ 

डिसेंबर २८ 

१६८४ १६०५ 
जानेवारी १२ पौष शुद्ध १२ 
जानेवारी ३ 


जानेवारी ४ 


जानेवारी ७ 
जानेवारी ७माघ शु. १ 


जानेवारी १५ 


विजरईचा फोंड्यावर हल्ला. 

निकराची लढाई. कृष्णाजी कंक जखमी होऊन मृत्यू 

औरंगजेब बादशहा अहमदनगरला पोहोचला. 

मराठ्यांचा दुर्भाटवर हल्ला. 

निळोपंतांनी चेंबूर, अमझोर, तळोजे, कोळव ही ठाणी घेतली. 

जुवे बेटावर मराठ्यांचा हल्ला. संभाजीराजांचा घोडा मांडवी नदीत पोहणीस 
लागला. खंडोबल्लाळ याने राजांना वाचविले. 

साष्टी बारदेशमध्ये मराठ्यांची लूट. 

मुंबईला इंग्रजांचा 'केजविन' हा गव्हर्नर झाला. 

मराठ्यांनी फिरंग्यांचे कुंभार जुवे घेतले. साष्ट बारदेश मारला. 
संभाजीराजे रायगडास परतले व कवी कलशास कुलेखत्यार केले. 
शाबदीखानाने देवघाटाने येऊन निजामपूर मारिले. 

पोर्तुगीजांनी वकील तहासाठी संभाजीराजांकडे पाठविण्याचे ठरविले. 
मराठ्यांचा मोड करण्यासाठी बादशहाने रहुल्लाखान यास नीराकाठच्या 
प्रदेशाकडे आणि बरामंदखान यास अष्टीकडे रवाना केले. मामूरखान 
यास दिलेरखान ही पदवी देण्यात आली. सन्मान केला. 
शहाबुद्दीनखान यास मराठ्यांवरील कामगिरीबद्दल 'गाजिउद्दीनखान' ही 
पदवी देण्यात आली. 

शहाजादा शहाआलम कुडाळ बांदे येथे पोहोचला. 


वाईचे पिसाळ देशमुखांना संभाजीराजांचे पत्र. 

मराठे उदगीरच्या परिसरात असल्याचे समजल्यावर मुज्जफरखान 
(खानजहानचा मुलगा) तिकडे गेला. 

मराठ्यांवरील विजयाबद्दल नुसरतखान (शहाआलमचा मुलगा) यास 
९ हजार रुपये किमतीचा हत्ती वेगळा ठेवण्याचा बादशहाचा आदेश 
लोहगड येथे मराठ्यांचा, मोगली ठाणेदार फरबुद्दीन याचे बरोबर सामना 
कवी कलश अकबरास घेऊन भीमगडच्या झाडीत गेले. फिरंग्यांशी तह 
झाला. र 

शहाआलम डिचोलीस पोहोचला. डिचोली शहराचा विध्वंस, भतग्राम 
नारवे येथे गेले. पिंपळगाव येथील राम मंदिर उध्वस्त केले. सप्तकोटे श्वर 
मंदिरास उपद्रव केला. 


कालपट ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४४७ 
इ.स./दि. शके प्रसंग 
जानेवारी १८ मांडवीनदीच्या तोंडावर आग्वाद किल्ल्याच्या समोर औरंगजेबाचे आरमार 
(१२० तारवे) धान्य व सामुग्री घेऊन उभे होते. 
फेब्रु. १३ आज्जम व बेदारबख्त हे बादशहाचा निरोप घेऊन बहादुरगडाकडे 
रवाना झाले. 
फेब्रु. २० फाल्गुन शु. १५ शहजादा आलम घाटावरून जातो. सेना फार मरते. 
शके १६०६ 
वैशाख मासी शहाआलम विजापूरजवळील शेक्स या गावी बसला. 
मार्च ३१ गाजिउद्दीनखान बहादूर हा पुणे आणि गड नमुना भागात होते. 
मे खानजहानबहादुराने सांगोला किल्ला जिंकला. 
मे १८ शहाआलम कोकण मोहिमेवर औरंगाबादला दाखल झाल. खिल्लतीची 
वस्त्रे, तीन लाख रुपयांचे अलंकार, ९० हजार रुपये रोख दिले. 
मे २२ मुजफ्फरजंग याने मंगळवेढे व सांगोल्याचा भाग जिंकला. जालीहाल 
येथे लढाई झाली. 
मे संभाजीराजांचे एकशेबारा सेवक कोतवालीच्या चबुतऱ्यात कैदेत होते, 
त्यांचा शिरच्छेद करण्यात आला. 
जून, जुले संभाजीराजांच्या दोन बायका, एक मुलगी व तीन दासी या आपल्या 
ताब्यात आहेत अशी सहीशिक्क्यानिशी रशीद पोहोच बहादुरगडचा 
किल्लेदर अब्दुल रहिमान याने बादशहाकडे पाठविली. 
जुलै २८ संभाजीराजांचा खासगी नोकर परशा फितूर झाला. 
सप्टेंबर २१ गाजीउद्दीनबहादूर याला रायगडच्या मोहिमेची कामगिरी सांगितली. 
ऑक्टोबर सुप्याच्या ठाण्यावर मराठ्यांचा हल्ला. 
ऑक्टोबर २५ रहुल्लाखानाचा बादशहाकडून सत्कार. 
ऑक्टोबर २९, कार्तिक शु.२ मानाजी मोरे, वासुदेवपंत, गंगाधरपंत व राहुजी सोमनाथ यांना कैद 
केले. 
ऑक्टोबर २९ बादशहाने गाझीउद्दीन बहादुरचा सत्कार केला. 
नोव्हेंबर १६ कार्तिक शु.११ मोगलांनी कोथळा घेतला. 
१६८४ १६०६ 
नोव्हेंबर मराठ्यांचा सरदार नारोजी हा साताऱ्याच्या किल्ल्याकडे ससैन्य गेला. 
तेथे मोगलांशी लढाई झाली. 
नोव्हेंबर त्र्यंबंक गडाजवळील वाड्या मोगलांनी जाळल्या. 
नोव्हेंबर अकबर व संभाजीराजांचा बादशहाकडे तहासाठी प्रयत्न, तह फेटाळला. 
नोव्हेंबर शिरवळ भागात मराठ्यांच्या हालचाली. 
डिसेंबर २९ रामचंद्रभट, केशवभटांचे पुत्र यांना संभाजीराजांकडून दान. 


४४८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा कालपट 


इ.स./दि. शके प्रसंग 

फेब्रुवारी ते डिसेंबर ८४ अकबर व कवी कलश यांचा पत्रव्यवहार. 

डिसेंबर संभाजीराजांना अकबराचे पत्र. 

डिसेंबर मराठे-इंग्रज तह. 

इ.स. १६८५ १६०६ 

जानेवारी ४ संभाजीराजांच्या प्रदेशाची व खजिन्याची माहिती कळविण्याचा बादशहाने 
हुकूम दिला. 

जानेवारी ६ शिवनेरी भागात मराठे सैनिक. संगमनेर भागात मराठे सैनिक कडे 
निमोणेकडे. 

जानेवारी १३ मराठ्यांचा पुण्यावर मारा. १००० मराठे सैनिक शिरवळ भागात 


कोथळा गडाजवळ ७००० मराठे स्वार नवलाख उमरे येथे मराठ्यांच्या 
हालचाली. बजाजी निंबाळकराचे मुलगे, मुकोजी वगैरे नातेवाईक 
बहादुरखानाचे सेनेत नेमण्याचा बादशहाचा आदेश. 

जानेवारी १८ अकबराचे संभाजीराजांस पत्र. 

जानेवारी १४ पौष वद्य ४ रायगडच्या भोवती मोगल सैन्य उतरले. गाझीउद्दीनखानबहादूर याने 
पायथ्याशी एक वाडी जाळली. मराठ्यांची बायका मुले कैद केली. 
शहाबुद्दीनखान पुण्याहून दौड करून बोरघाटमार्गे आला. कवी कलशाने 
सामना दिला. हंबीरराव व रूपाजी भोसले रायगडजवळ पाचाड येथे 
मोगली सैन्यावर तुटून पडले. गांगोली येथे लढाई झाली. 

जानेवारी-फेब्रुवारी १६ कुडाळकर देसाई खेमसावंत पारखा झाला. त्यास फिरंग्यांनी आश्रय 


दिला. 

फेब्रुवारी मुल्हेर च्या आसपास मराठ्यांची मोगल सैन्याशी चकमक, नाशिकहून 
बागलाणात मराठे घुसले. गाझीउद्दीनखानाने प्रतिकार केला. 

फेब्रुवारी मराठ्यांनी परत धरणगांव लुटले. 

फेब्रुवारी संभाजीराजांचा सरदार खंडोजी याने सरसगावला वेढा दिला. भीमा 
नदीपर्यंत मराठ्यांना हटविले. 

फेब्रुवारी सफुल्लाखानला बादशहाने खिल्ठ दिली व शहाजादा अकबरास 
आणण्यासाठी रवाना केले. मराठे औंढा-पट्ट्याकडे गेले. घनफरखानाने 
सामना दिला. 

फेब्रुवारी सातारा भागातील चंदन वंदन किल्ल्याजवळ मोगल-मराठे चकमक. 

फेब्रुवारी मराठ्यांचा सरदार राणा जयसिंह याने परिंड्याच्या भागात इंदापूर- 
आदगांवजवळ मोगलांशी सामना दिला. 

फेब्रुवारी सफुल्लाखानास खिल्लत देऊन शहाजादा अकबरास आणण्यासाठी 


शिरवळकडे पाठविण्यात आले. 


कालपट ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४४९ 
इ.स./दि. शके प्रसंग 
इ.स. १६८५ १६०६ 
फेब्रुवारी २२ संभाजीराजांचा दिवाण मेलगिरी पंडित विजापूरकरांना भेटण्यास गेला. 
जोगी मठाजवळ दाखल. 
मार्च २६ फिरोज जंग बहादूरचा बादशहाकडून सन्मान. 
१६८५ शके १६०७ 
एप्रिल २ रहुल्लाखान विजापूरला पोचला. 
एप्रिल १४ रहिमतखान, बबुरखान, रणमस्तखान येऊन विजापूरास वेढा घातला. 
एप्रिल ९ वैशाख भागानगरकरांनी विजापूरकरांना तीन हजार स्वार व ३ लक्ष होन खर्चास 
दिले. 
एप्रिल २६ ज्येष्ठ बादशहाचे तंबू अहमदनगरहून हलविण्यात आले. 
एप्रिल ३० सय्यद उघलान (फिरोज जंगाचा गुरू) यास बादशहाने-सियादखान' ही 
पदवी दिली. 
एप्रिल विजापुरचे अलीकडचे नागठाणे किल्ल्यावर मोगलांचा हल्ला. 
मे हंबीरराव सातारा भागात, सातारच्या डोंगरातून मराठ्यांचा हल्ला 
नारोजी भोसले हंबीररावांचे सैन्यात, गाझिउद्दीनशी सामना. 
जून १४ महमंद आज्जम विजापूरला निघाला. 
जून २८ बादशहाने मुअज्जमला हैद्राबादकडे पाठविले. 
जून-जुलै आषाढ संभाजीराजांनी विजापूरच्या मदतीस कबजीस पाठविले. 
त्यांनी पन्हाळ्याहून फौजा पाठवल्या. 
ऑगस्ट जान निसार याने गोवळकोंड्यावर हल्ला केला. 
सप्टेंबर सर्जाखान-आदिलशाहीचा सरदार याच्याशी मोगलांचा सामना. 
ऑक्टोबर ११ कुतुबशहास २ लाख होन खंडणी २० कोटी रुपयांची पेशकश 
भरण्याचा औरंगजेबाचा आदेश. अंकण्णा, मादण्णा यांना काढून टाकले. 
सरोमाजानी बेगमने त्यांचे खून करविले. 
शहाआलम बहादुरखान ऐसे जाऊन भागानगर लुटले. 
त्याच महिन्यात मादण्णावरी हल्ला करून त्याचा भाऊ अंकण्णा मारिला. 
क्रोड रुपये देऊन मोगलांशी सला केला. 
ऑक्टोबर पुण्याच्या परिसरात मोगलांशी मराठ्यांची चकमक. शिरवळ भागात 
मराठे. 
ऑक्टोबर ५ फिरोजजंग बहादूर यांच्याजवळ विजापुरकडे रसद व फोज पाठविण्यात आली. 
ऑक्टोबर प्रचंडगड, रोहिडा, भोर भागात मोगली सैन्य. 
ऑक्टोबर सर्जेराव जेधे मोगलांस फितूर झाला. 
डिसेंबर १० संभाजीकडून सैन्यासह हंबीरराव विजापूरी पोहोचले. 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा कालपट 


४५० 
इ.स./दि. शके प्रसंग 
१६८६ १६०८ 
मार्च-एप्रिल चैत्रमास मोगलांनी मिरज घेतली. मोगलांचे सैन्य कोल्हापूर पन्हाळ्यापर्यंत गेले, 
हंबीररावाने रहुल्लाखान व रणमस्तखानाशी सामना दिला. 
हुकेरीच्या देसायास हंबीररावांचे पत्र. 
१६८६ १६०८ 
जून-जुले आषाढ मासी 
जून १४ औरंगजेब सोलापूरहून विजापूरास रवाना झाला. रसुलपूर येथे उतरला. 
जुले विजापूरच्या किल्ल्याचे बुरुज उडविण्यात आले. 
सप्टेंबर १३ विजापूरावर विजय. 
आश्‍विन शु.७ सुलतान सिकंदर भेटला. यासी नजरबंद केले. सरजाखान व 
बहलोलखानाचा लेक यासी पंचहजारी दिली आदिलशाहीचा अस्त 
झाला. औरंगजेबाने विजापूर फिरून पाहिले. 
ऑक्टोबर -कार्तिक केसो त्रिमल कर्नाटकात गेले. 
नोव्हेंबर 
ऑक्टोबर संभाजीराजांनी आपले सैन्य मंगळवेढा येथे पाठविले. 
त्याचा मोड करण्यासाठी एतियादखान रवाना झाला. 
नोव्हेंबर २ बादशहा सोलापूरला आला. ३० ऑक्टोबर विजापूरहून निघाला. 
ते फिरोजजंग यास हैद्राबाद जिंकण्यास पाठविले. 
डिसेंबर १६ बादशहाने गोवळकोंड्याकडे कूच केली. 
१६८७ १६०८ 
जानेवारी २९ औरंगजेबाचे डेरे हैद्राबाद किल्ल्याचे नजीक. 
फेब्रुवारी २ फाल्गुन व.११ १२०० हजार सेन्यानिशी केसोपंत कर्नाटकात पोहोचले. 
फेब्रुवारी सर्जेराव जेधे यांची मनवळवणी करणारे पत्र. 
फेब्रुवारी ७-८ गोवळकोंड्यावर हल्ला. 
फेब्रुवारी फाल्गुन मासी अकबर जहाजात बसून इराणला गेला. 
१६०९ 
एप्रिल औरंगजेबाच्या कर्नाटकात हालचाली सुरू झाल्या. 
एप्रिल आज्जमने बेळगावचा किल्ला घेतला. 


जुलै १० आषाढ शु.१० 


“बंगळोर मदत आणोन कासीमखानास फौजेनिशी घेतले,' म्हणजे 
चिकदेव वडियार याला हरजीराजे महाडिक वगैरेंचे साहाय्य घेऊन 
कासमखानाने त्याच्या सैन्यासह बंगलोरहून हाकलले. 

म्हैसूरकरांच्या मदतीने कासीमखानाने बेंगळूर जिंकले. पेनूकोंडा पण 
जिंकले. 


कालपट 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४५१ 


इ.स./दि. शके 


प्रसंग 


सप्टेंबर २२अब्दुष्ठाखान पाने गोवळकोंड्याचा खिडकी दरवाजा उघडून 


सप्टेंबरर २७ 


सप्टेंबर २७ भाद्रपद शु.१२ 


सप्टेंबर २७ आश्‍विन शु.१ 


ऑक्टोबर 
ऑक्टोबर 
१६८८ १६०९ 
जानेवारी २५ पोष 


जोनवारी 
फेब्रुवारी फाल्गुन 
मार्च 
मार्च १५ 
मार्च 

१६१० 
मार्च ९ 
मार्च २२ चैत्र शु. 
एप्रिल-मे 
सप्टेंबर २९ 
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 
ऑक्टोबर- कार्तिक 
नोव्हेंबर 
नोव्हेंबर 


डिसेंबर मार्गशीर्ष 


मोगली सैन्यास आत घेतले. 

कुतुबशाहीचा अस्त. 

औरंगजेबाने मेद करून भागानगर घेतले. कुतुबशहा जिवंतच दस्त 
केला. 

किल्लेदारशी भेद करून औरंगजेबाने पेनुकोंडे घेतले. 

हंबीरराव मोहिते वाईजवळील लढाईत धारातीर्थी पडले. 

साल्हेर, मुल्हेर, रामसेज मोगलांनी फितुरीने जिंकले. 


औरंगजेब विजापूराकडे निघाला. 

शहाबुद्दीनखानास गाजीउद्दीन हा किताब दिला. गाजीउद्दीनला अदवनी 
येथे पाठविले. त्याने तेथे वेढा दिला. 

पट्टा किल्ला मोगलांनी घेतला. 

आज्जमने बेळगावचा किल्ला घेतला. 

किल्ल्याचे नांव आज्जमनगर ठेवले. 

औरंगजेब विजापूरला दाखल. 

शहाजादा आज्जम, शेखनिजाम मुकर्रबखान मराठ्यांच्या प्रदेशात निघाले. 


बादशहा बिदरी येथे कूच करून गुलगुल्यात आला. 
हरजीराजे महाडिक त्रिचनापल्लीहून कंची येथे गेले. 
कोहज, मार्कडगड मोगलांनी घेतले. 

सामानगड मोगलांनी घेतला. 
विजापूरात प्लेगची साथ. 
कवी कलश याजवरी सिरके पारखे झाले. 


कवी कलश विशाळगडाकडे गेला. त्याच महिन्यात संभाजीराजे रायगडावरुन 
कलशाच्या मदतीस गेले. शिर्क्यांच्याबरोबर युद्ध करुन त्यांना पळवून 
लावले व परत विशाळगडावर आले. वृ 
संभाजीराजे यांनी कलशाच्या सांगण्यावरून प्रल्हादपंत व सरकारकून व 
कित्येक लोकांस धरिले. त्याच महिन्यात औरंगजेब विजापूरहून भीमातीरावर 
तुळापूरला आला. 


४५२ ज्वलज्ज्वलनतेजस सं भाजीराजा कालपट 


इ.स./दि. शके प्रसंग 


१६८९ १६१९० 

फेब्रुवारी मार्गशीर्ष माघ व.७ संभाजी व कवी कलश रायगडास जाण्यासाठी संगमेश्वरास आले. 

१ शुक्रवार 

फेब्रुवारी २ मुकर्रबखान कोल्हापूरहून निघाला. 

फेब्रुवारी ३ मुकर्रबखान संगमेश्वरी पोहोचला. संभाजीराजास कैद केले. 
शेखनिजाम कोल्हापूरातून दौड करून येऊन उभयतास जीवीतच धरून 
नेले. वरकड लोक रायगडास गेले. 


फेब्रुवारी ९ राजारामाची सुटका. 
फेब्रुवारी १२ फाल्गुन शु.३ रायगडचा किल्लेदार चांगोजी काटकर व येसाजी कंक यांनी राजारामास 
मंचकी बसविले. 
मानाजी मोरे व वरकड लोक धरिले होते ते सोडिले. 
ज्याचे कार्यभाग त्यास देऊन राजाराम राज्य करू लागले. 
येसाजी व शिदोजी फर्जद यांचे कडेलोट केले. 
फेब्रुवारी १५ बादशहा अकलूजहून बहादूरगडला आला. 
फेब्रुवारी १५ संभाजीराजे व कवी कलश यांना बादशहापुढे हजर करण्यात आले. 


डोळे काढले व जिभा उपटल्या. वढू - तुळापूरला आणले. 
मार्च ९ फाल्गुन १३ हरजीराजे महाडिक यांनी केसो त्रिमलळ यास 
संभाजीराजे विपरित वर्तमान ऐकोण त्रिणामली धरिले. 
मार्च ११ फाल्गुन औरंगजेबाने तुळापूरी संभाजीराजे व 
अमावस्या कवी कलश यांस जीवे मारून शिरच्छेद केला. 


उपसंहार ज्वलज्ज्चलनतेजस संभाजीराजा ४५३ 


| उपसंहार | 

समर्थ रामदासांचा अनुयायी प्रथम भक्‍त असला तरी तो समाजसेवक म्हणून ओळखला जात असे. 
ही समाजसेवा एका बलशाली संघशक्तीच्या माध्यमातून सुरू करून परकीय सत्तेच्या उच्चाटनाच्या 
अंतिम सिद्धीसाठी उपयुक्त ठरावी असे तर समर्थांना वाटत नसावे ना? कारण त्यांनी त्यासाठीच 
महाराष्ट्रधर्म ही नवीन संज्ञा निर्माण केली. चारशे वर्षांच्या गुलामगिरीतून महाराष्ट्राला मुक्‍त करण्यासाठी 
शिवछत्रपतींचा अवतार झाला. महाराष्ट्रातील जनता यवनसत्तेच्या जुलुमाने मृतवत्‌ झाली होती. मुळातच 
पृथ्वीच्या एकपंचमांश भागाचे स्वामित्व या यवन सत्ताधीशांकडे होते. घोरी, तुधलघ, खिलजी आणि 
तैमूर वंशातील आणि सहा मोगल यवनाधिपतीनी या देशावर आक्रमणे करून सत्ता स्थापन केली. 
महाराष्ट्रानेसुद्धा या यवनयातना भोगल्या पण येथे शिवछत्रपतींच्या उदयामुळे, त्यांच्या अद्‌भुत पराक्रमामुळे 
आणि चतुर राजनीतीमुळे 'महाराष्ट्रधर्म' निर्माण झाला. शिवछत्रपतींनी या गुलामगिरीतून महाराष्ट्राला 
मुक्‍त केले आणि आनंदवनभुवन निर्माण करून सगळीकडे मोठा संतोष मांडला. अभिषिक्त छत्रपतींनी 
श्रींच्या या राज्याची चोख व्यवस्था करून रयतेच्या हिताच्या दृष्टीने गावसत्तेपासून राजसत्तेपर्यंत एक 
स्वतंत्र आखीव-रेखीव प्रशासन निर्माण केले आणि महाराष्ट्राला एका संपन्न नैतिक पायावर उभे केले. 

जदुनाथ सरकार म्हणतात - 'राष्ट्रनिर्माता होणे, याहून श्रेष्ठतम भाग्य मानवास प्राप्त होणार नाही. 
ते शिवछत्रपतींना लाभले, शिवाजीराजे झाले नसते तर मराठी माणसाच्या जीवनाला तेथल्या प्रवाहात 
वाहात जावे लागले असते किंबहुना हिंदुस्थानच्या इतिहासाला एक वेगळे स्वरूप प्राप्त झाले असते, 
$॥1९॥ ११३ 10 0119 ८ णावोरटा 0 [1९ ]॥व11113 1901 0 9150 ९ टा89(251 ९2015॥10019/0 
४41०5 ०11८0४१] 1109 मध्ययुगीन भारतातील विधायक दृष्टिकोन निर्माण करणारा उच्च कोटीचा 
तो मानव होता, तो फक्त मराठा राज्य निर्माण करणारा नव्हता.' 

इ.स. १६८० मध्ये शिवछत्रपतींचे अवातरकार्य संपले आणि या 'श्री'च्या राज्याचे दुसरे अभिषिक्त 
छत्रपती झाले संभाजीराजे! त्याचवेळी वेदमूर्ती गागाभट्टांनी संभाजीराजांना अर्पण केलेल्या समयनय 
ग्रंथातील खालील पंक्तींतून त्यांनी त्यांच्या अंगचे शोर्य गुण ओळखून ते आपल्या पराक्रमाने दाही 
दिशा उजळून टाकतील अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली. शके १६०२, रौद्र नाम संवत्सर, इ.स. १६८० 
मध्ये गागाभषट्टांनी '“समयनय' हा ग्रंथ संभाजीराजांना अर्पण केला. त्यात ते म्हणतात, 

सिंहासनच्छत्रेशश्‍वराधिराजाधिराजैकशरण्यभूत: । 
शम्भुस्वयंभुःग्रभुरस्तुतुष्ट: स्फुरत्प्रतापोज्ज्वलदिग्विभाग:11२।। 

“सिंहासने व छत्रे धारण करणारा, ज्येष्ठ राजे आणि सप्राट यांचे एकमेव आश्रयस्थान असलेला, 
ज्याच्या तळपणाऱ्या पराक्रमाने दिशा उजळून गेल्या आहेत असा स्वयंभू राजा संभाजी संतुष्ट होवो.'” 


तेजस्वी शौर्याचा विद्युत्‌ लोळ 


वेदमूर्ती केशवपंडितांनी शिवाजीमहाराज, संभाजीमहाराज, राजाराममहाराज या तिन्ही छत्रपतींच्या 
कारकिर्दी पाहिल्या होत्या. शिवाजीराजांना व संभाजीराजांना त्यांनी रामायण ऐकविले. राज्याच्या 


४५४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा उपसंहार 


प्रशासनात ते दानाध्यक्षपदावर विराजमान होते. त्या केशवपंडितांनी राजाराममहाराजांच्या कारकिर्दीत 
'राजारामचरितम्‌' हा छोटा काव्यग्रंथ लिहिला. त्या काव्यात राजारामाचे वर्णन करताना संभाजीराजांच्या 
व्यक्तिमत्त्वाचा अल्पस्वल्प शब्दांत त्यांनी उल्लेख केला आहे, तो असा - 
महाराजेन पिश्रास्य घातुकेन महीभृताम्‌ । 
श्रीशिवछत्रपतिना सिंहासन निषेदुष्णा 11५॥। 
संभाजीकेन च भ्राता ज्वलज्ज्वलनतेजसा 
विलुंठितेषु सर्वेषु पौरजानपदेषुच ।।६॥। (राजारामचरितम्‌-तृतीय सर्ग) 
अर्थ- सिंहासन स्थापनेच्या तीत्र इच्छेनें महीपालांचा पाडाव करणारा त्याचा पिता श्रीशिवछत्रपती व 
ज्वलज्ज्वलन तेजाप्रमाणे चमकणारा भाऊ संभाजी यांच्या विरहित असलेला राजाराम... 
अशा तेजोनिधी भास्कराप्रमाणे चमकणाऱ्या त्या राजांच्या कारकिदींचा आलेख जर केशवपंडितांनी 
आपल्या काव्यातून रंगविला असता तर आज त्यांचे चरित्रास जे विवाद्य स्वरूप आले ते आले नसते. 
आसेतुहिमाचल हिंदुस्थान 'मोमीन' करण्यासाठी 'काफर विरुद्ध मोमीन' असा जिहाद पुकारून 
प्रचंड सैन्यसामर्थ्यानिशी औरंगजेब महाराष्ट्रात आला. बुऱ्हाणपुरावर हल्ला करून मराठ्यांनी बुऱ्हाणपूरची 
दुर्दशा केली होती आणि औरंगजेबाचा मुलगा शहाजादा संभाजीराजांच्या आश्रयाला आला होता. 
त्यामुळे औरंगजेबाच्या अस्मितेर काजळी फासली गेली होती. त्याचा राग आणि शिवाजीराजांनी 
त्याला दाखविलेले महावीराचे विराट स्वरूप याचा त्याच्या मनात खदखदत असलेला संताप त्याला 
महाराष्ट्राचे टीचभर राज्य जिंकण्यास प्रचंड युद्धसाहित्य आणि मातबर रणवीर घेऊन येण्यास कारणीभूत 
झाला. हा धगधगता लोळ थोपवून धरणे, तो नष्ट करणे या गोष्टी सोप्या नव्हत्या. छत्रपती संभाजीराजांना 
हे आव्हान स्वीकारावे लागले. फिरंग्यांच्या आणि हबश्यांच्या मोहिमेत खर्च फार झाला होता, तरीसुद्धा 
मर्द मराठा जिवाची बाजी लावून औरंगेबाशी चिवटपणे सामना देत होता. औरंगजेबाची मन:स्थिती 
विचलित करण्याइतपत मराठ्यांची समशेर चौफेर फिरत होती. संभाजीराजांनी रामसिंहाला पाठविलेल्या 
पत्रातून त्यांची हिंदुधर्मावरील असलेली अढळ निष्ठा, महाराष्ट्रधर्मावरील अतूट श्रद्धा आपल्या पित्याप्रमाणे 
दिल्लींद्रपदावर घाला घालण्याची महत्त्वाकांक्षा प्रत्ययास येते. 
औरंगी आक्रमण अंगावर घेऊन एका बाजूने कुतुबशहा व दुसऱ्या बाजूने आदिलशहा यांना 
उठविणे व रामसिंह आणि अकबराच्या माध्यमातून दिल्लीला धडक देणे ही राजनीती उच्च दर्जाची 
खचित होती, पण त्याकरिता आदिलशहा, कुतुबशहा, शहाजादा अकबर, रामसिंह ही माध्यमे त्या 
दर्जाची नव्हती, त्यांच्यात ती ताकद नव्हती, जिद्द नव्हती! 
तरीसुद्धा संभाजीराजांची जिद्द जळजळीत होती. समशेर सळसळती होती आणि धैर्य धगधगते 
होते. दुर्दैवाने त्यांना पोषक परिस्थिती प्राप्त झाली नाही, हे केवळ त्यांचे दुर्देव. त्यांच्यानंतर जरी 
दिल्लीपर्यंत मराठे वीरांनी जरीपटका फडकविला. हिंदुपदपातशाही निर्माण करणारी, ज्वलज्ज्वलनतेजस 
बाण्याने महाराष्ट्रधर्माची परंपरा निर्माण करणाऱ्यांची परंपरा लाभलेल्या मराठी माणसाला आजपर्यंत 
दिल्लीच्या तख्तावर बसण्याचे भाग्य लाभले नाही, हेसुद्धा दुर्दैवच म्हणावे लागेल! 
मोगलांच्या विध्वंसक विजेच्या लोळापासून मराठी राज्य वाचविणे दुरापास्त होते. तसा प्रयत्नसुद्धा 
त्यांच्याकडून केला गेला पण...! या पणचा अर्थ शोधण्याचा यथाशक्ति प्रयत्न या ग्रंथातून केला आहे. 


उपसंहार ज्वलज्ज्वलनतेजस सं'पाजीराजा ४५५ 


राज्याची निर्मिती फक्त राजघराणेच करू शकत नाही, त्यासाठी अनेक घराण्यांची ताकद खर्ची 
पडलेली असते. राजकारणात प्रधानांचे (मंत्रिमंडळाचे), सचिवांचे, सरकारकुनांचे, शूर सैन्याचे स्थान 
तितकेच महत्त्वाचे असते. शिवछत्रपतींनी अशी माणसे निर्माण केळी, जतन केली, नवी निर्माण केली. 

सुसंस्कृत प्रधानमंडळ, सरकारकून, रणझुंजार सेनापती इत्यादींची एक कार्यक्षम, राजनिष्ठ प्रभावळ 
महाराजांनी आपल्याभोवती निर्माण केली, पण दुर्दैवाने सत्तासंघर्पात संभाजीराजांकडून क्रौर्य घडले, कवी 
कलशासारखा परका माणूस एक कवी, तो वरील कसोटीस उतरणारा होता का? त्याचे बोळे मागुती 
काही स्वामिनिष्ठ, राजानिष्ठ ज्येष्ठांना कठोर शासन झाले, त्यांचे काय चुकले ? त्यांचा स्वार्थ कोणता? 
त्यांचा न्यायमूर्ती म. गो. रानडे यांनी देशभक्त या शब्दात गौरव केला आहे. ही मंडळी कायस्थ प्रभू 
आणि त्राह्मण जातींतील होती. त्यांनी फितुरी केल्याची कोठेच नोंद नाही! त्यांनी खरोखरच कटकारस्थाने 
केली काय? या गोष्टीचा शोध घेण्याचा या ग्रंथात मी प्रयत्न केला आहे. 


विवाद्य व्यक्तिमत्त्व? 


संभाजीराजांच्या चरित्रलेखकांचा एकंदर सूर त्यांचे व्यक्तिमत्त्व 'विवाद्य' होते असा येतो. माझ्या 
मते हे मानणे चुकीचे आहे. उपलब्ध साधनांवरून, त्यांची अखंड चाळणा करून निश्‍चित अनुमानांप्रत 
येता येते. त्यामुळे 'विवाद्य' हा शब्द आता कालबाह्य करून टाकण्यास हरकत नाही. याचे विवरण 
करताना खालील गोष्टींचा विचार करता येईल - 

संभाजीराजांच्या नेतृत्वगुणांबद्दल किंवा शोौर्याबद्दल शंका घेण्याचे कारणच नव्हते. तथापि त्यांचा 
जसा उपयोग होणे गरजेचे होते, तसा झाला नाही. त्यासाठी त्यांच्याजवळ उत्तम, चतुर, स्वामिनिष्ठ 
सल्लागारांची प्रभावळ नव्हती. जुने मुत्सद्दी गेले होते. दहशतीमुळे नवीन माणसे येत नव्हती. 

कवी कलश एक 'कुलेखत्यार' झाला होता. त्याच्या कार्यकर्तृत्वाचा शोध या ग्रंथात घेण्यात आला 
आहे. त्याची संगत ही संभाजीराजांच्या कर्तृत्वास मारक ठरल्याचे दिसून येते. कुसंगती ही माणसाला 
अधोगतीस पोहोचवीत असते याचा प्रत्यय, संभाजीराजांच्या व कवी कलशाच्या संदर्भातील विविध 
नोंदींवरून दिसून येतो. राजा धर्मप्रवण असावा पण कर्मकांडात त्याने स्वत:स किती गुंतवून घ्यावे या 
गोष्टीचा विचार करणे गरजेचे असते. त्यासाठी निदान स्वकुलातील परंपरागत कुलदैवतांची उपासना 
करणे उचित असताना एका अवघड अशा उपासनेच्या शाक्तपंथीय मार्गात स्वत:स गुंतवून घेणे किती 
योग्य होते? ज्या पंथात मांसाशन, मांससंतर्पण, मद्यप्राशन इ. निषिद्ध गोष्टींस प्रतिष्ठा होती, त्या पंथात 
आपला रणझुंजार राजा गुरफटला जात आहे, अंधश्रद्धेच्या अंधारात अडखळतो आहे. महाराष्ट्र-जनतेस 
मान्य नव्हते आणि हे घडत गेले ते केवळ त्या कवी कलश उर्फ कबजीमुळे! त्यामुळे संभाजीराजे आणि 
कबजी यांचेबद्दल मराठी जनतेत प्रीती राहिली नाही, हे सत्य आहे. कवी कलश हा राजांच्या कितीही 
मर्जीतला असला आणि त्याला कोणी 'प्रामाणिक मित्र' असे म्हटले असले तरी आर्य चाणक्याने 
म्हटल्याप्रमाणे- वल़्रभस्य कारकत्वमर्धमर्युक्तम्‌॥ राजाच्या मर्जीतल्या लोकांची प्रेरणा अधर्मयुक्त असते. 
आर्य चाणक्य याने चंद्रगुप्त मौर्य या राजास आदर्श राजाची लक्षणे समजावून देऊन त्याचे प्रशासन 
उत्कृष्ट, आदर्श बनविले. कवी कलश हा काय लायकीचा माणूस होता, की ज्याने शिवछत्रपतींनी बहु 
कष्टाने निर्माण केलेल्या राज्याच्या प्रशासनात लुडबुड करावी? आर्य चाणक्य कुटिल राजनीतीचे 
समर्थन करतो, पण राजधर्मातील उदात्त आणि अक्षय तत्त्वांचा पाठपुरावा करतो. २३०० वर्षांपूर्वी 


४५६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा उपसंहार 


चाणक्याने या गोष्टी लिहून ठेवल्या. तो सदैव राजप्रासादात वावरला, पण स्वत: पर्णकुटीत राहिला 
आणि त्याने राज्यशासनातील प्रधान मंडळींसमोर एक निःस्पृहतेचा आदर्श निर्माण केला? कवी 
कलशाने काय केले? स्वामिसेवकभाव तरी जपला का? 

संभाजीराजांच्या निसर्गदत्त शोर्य, धैर्य, साहस या गुणांचा प्रत्यय त्यांच्या युद्धमोहिमांतून दिसून 
येतो. सर्व संदर्भग्रंथांतून याबद्दल एकमत झाले आहे. पण त्यांनी हाती घेतलेल्या काही युद्धमोहिमा 
योग्य होत्या का? मुख्य आक्रमणासाठी सर्व ताकद एकवटून महाराष्ट्रात यवनशक्‍्तीविरुद्ध ताठ उभे 
राहाण्याची एक लाट निर्माण करणे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला शक्‍य आणि साजेसे होते. त्यांचे शत्रुपक्षीय 
इतिहासकारसुद्धा त्यांच्या साहसाचे कौतुक करतात. मग हे शक्‍य का झाले नाही? या प्रश्‍नांच्या उत्तराचा 
शोध घेण्यापेक्षा त्यांनी केलेल्या चुकांची भलावण करणे कितपत योग्य आहे? संभाजीराजे मोगलांना 
मिळाले याची भलावण वेगवेगळी केली जाते. आता नवीनच एक भलावणीचे उदाहरण म्हणजे छत्रपती 
शिवाजीराजांनीच राजकीय डाव म्हणून संभाजीला मोगलांकडे पाठविले होते! संभाजीराजे दिलेरला 
मिळाले, फितूर झाले ही गोष्ट सर्व साधनग्रंथांतून सिद्ध झाली आहे. महाराजांना या गोष्टीचा धक्का बसला 
असे म्हटले तर यात गैर काय आहे? मानसिक धक्क्याचे परिणाम, असामान्य कर्तृत्वाच्या माणसाच्या 
मुलाच्या गैरवर्तनामुळे अधिक झाले, हे सत्य आहे. त्यामुळे हा विषय विवाद्य मानू नये. 

संभाजीराजांच्या स्त्रीआसक्ती व मद्यपान यांचे व्यसनाबद्दल तत्कालीन सर्व ऐतिहासिक साधनांतून 
नोंदी आढळतात. मग त्याचा उल्लेख न करणे योग्य आहे का? एखाद्या बखरकारावर पक्षपाती 
असल्याचा आरोप करणे कितपत योग्य आहे? ऐतिहासिक साधने म्हणून बखरींना अगदीच त्याज्य मानू 
नये असे माझे मत आहे. संभाजीराजांच्या या व्यसनांपेक्षा त्यांच्या कवी कलशाच्या संगतीचा त्यांच्या 
कर्तृत्वावर जास्त परिणाम झाला असे माझे मत आहे. राजमंडलात अल्पकुवतीचे सल्लागार असल्यावर 
त्या राजाचा बुद्धिभेद झाल्यावाचून कसा राहील? आणि त्यास अखंड सावधानता कशी साधणार? कवी 
कलश, कबजीची कुवत काय होती? 

संभाजीराजांना समर्थांनी उपदेशपर पत्र पाठविले. त्याचा सुरुवातीस परिणाम झाला. इ.स. १६८४ 
पर्यंत संभाजीराजे सदैव रणभूमीवरच होते. पण पुढे ही पकड ढिली झाली. याला कारण काय झाले? 
त्याचे पाठीमागे कोण होते? वगेरेची सविस्तर चर्चा या ग्रंथात केली आहेच. 

संभाजीराजे अचानक संगमेश्वरी पकडले गेले. ते तेथे गाफील होते की, राज्यकारभाराच्या बाबी 
हाताळत होते, असा मुद्दा उपस्थित केला जातो. पण साधनग्रंथांचा अलिप्तपणे अभ्यास केला तर ते 
'सावध' नसल्याचे सिद्ध होते. या गोष्टीबद्दल भलावण करणे योग्य नाही. 

प्रसिद्ध इतिहाससंशोधक प्रा. ग. ह. खरे यांनी एके ठिकाणी संभाजीराजांच्या गाफीलपणाचा उल्लेख 
केला आहे. (हुतात्मा संभाजी : एक विवाद्य व्यक्तिमत्त्व - लेखक शंकरराव सावंत या पुस्तकाची 
प्रस्तावना) 

प्रा. डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी याबद्दल आपले स्पष्ट मत मांडले आहे. 'शिवाजीराजांचा अखंड 
सावधानता बाळगण्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा वारसा चालत आला नाही हे खेदाची गोष्ट होती. /(मराठेशाहीचा 
मागोवा ) संभाजीराजांचे एकंदर व्यक्तिमत्त्व सरळसोट, बेफिकीर असे होते. त्यामुळे सदैव “सावध, 
खबरदार राहाण्याचा राजास आवश्यक असणारा गुण त्यांच्याजवळ नव्हता आणि अशा बेसावध 


उपसंहार ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४५७ 


अवस्थेत ते पकडले गेले हे सिद्ध होते. यात विवेकाचा अमाव हेच मूळ कारण आहे 

पण अनर्थ ओढविला | कोटिल्याने राजा, अमात्य, प्रजा, दुर्ग, कोश, सेना आणि राजाचे मित्र ही 
राष्ट्राची प्रमुख अंगे सांगितली आहेत. व्यसनांचा परिणाम आणि अल्पमती मित्रांचा प्रमाव राज्यणासनावर 
झाल्यावाचून राहात नाही. राजा प्रजेच्या अंत:करणात स्थान मिळवू शकला नाही, हे सत्य लपवून 
चालणार नाही. शिवाजीमहाराजांच्या शुप्र धवल चाख्ययामुळे शिवाजी महाराज हे मराठी मनाशी एकरूप 
आहेत! संभाजीराजे आपल्या बलिदानामुळे मराठी मनात चिरंतन स्थानापत्र झाले आहेत ही गोष्ट मराठी 
माणूस कसा विसरेल? दोषांचा उल्लेख करून ते सोडून देण्यास हरकत नसते पण त्यांचा उत्रेखच न 
करणे उचित नाही. इतिहास-लेखकाला ते स्वातंत्र्य नाही. 

इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे म्हणतात, 'सूक्ष्मतेने पाहाता नि््रेळ इतिहास म्हणून ज्याला म्हणता 
येईल त्याचे काम फक्त झालेल्या प्रसंगाची विश्‍वसनीय हकिगत देण्याचे आहे. कालाचे पॉर्वापर्य लावून 
सांगितले म्हणजे इतिहासाची कामगिरी आटोपली. इतिहास भूतवृत्ताचा विश्‍वसनीय सारांश देतो. व 
नीतिशास्त्र त्याचे उच्चाधम्य ठरविते....नि:पक्षपाताने काढलेला सारांश मात्र यावश्वच्चंद्रदिवाकरी अजरामर 
ग्ह्ातो.' 

संभाजीराजांनी आपल्या मृत्युप्रसंगी दाखविलेले असामान्य धैर्य आणि बाणेदार वृत्ती ही मराठी 
माणसाची मानबिंदू ठरली आणि त्यातूनच त्यांचे दोष मराठी मन पूर्णपणे विसरून गेले. “धर्मवीर 
संभाजी” ही गौरवपूर्ण उपाधी त्यांना मराठी माणसाने अर्पण केली. कारण त्यांच्या होतात्म्यामुळे जागृत 
झालेल्या महाराष्ट्राने औरंगजेबाच्या धर्मांतर आणि सत्तामोह यांच्या विकृत विजेच्या लोळाला पूर्ण 
विझवून टाकले, 

त्यामुळे संभाजीराजांच्या चरित्राकडे 'विवाद्य' म्हणून मी पाहात नाही. जे जे साधनग्रंथांतून मिळाले 
त्याची चाळणी करून ते ते वाचकांपुढे मांडले आहे. 


चिरंतन प्रेरणादायी होतात्म्य - 'महाराष्ट्रधर्माची जागृती' 

संभाजीराजांच्या होतात्म्यामुळे, शिवछत्रपतींच्या त्यांच्यातील रक्तगुणांचे तेज महाराष्ट्राला दिसले. 
त्यांच्या चुकांचे या यज्ञाद्वारे परिमार्जन झाले. स्वधर्म, स्वराष्ट्र या भावनेतून, अनंत क्लेशदायक 
यमयातनांशी झुंज देणाऱ्या संभाजीराजांनी आपले ज्वलज्ज्वलनतेजस रूप दाखवून आपल्या दिक्लींद्र 
पदलिप्पव: अशा पित्याच्या 'महाराष्ट्रधर्माची' आठवण करून दिली. संभाजीराजांच्या या होतात्म्याच्या 
यज्ञकुंडातून एका स्वातंत्र्यसमराचा उद्रेक झाला आणि औरंगजेबाला हताश व्हावे लागले! यावेळी 
हिटलरची आठवण होते. हिटलरला आपल्या युद्धसामर्थ्याची घमेंड होती. रशयाला आपण सहज जिंकू 
असे त्याला वाटले. तथापि त्याचा परराष्ट्र खात्याचा सल्लागार डॉ. आल्फ्रेड रोझेनबर्ग याने त्याला सल्ला 
दिला की, "२५५७७ ॥॥51९४९ 0९९1 3131013] 581200(9 5(8(201 1811013119” ....रशिया हे कधीच 
संघराज्य झाले नाही, ती एक राष्ट्रीय वृत्ती होती. त्याने हा सल्ला मानला नाही आणि त्याला रशिया 
जिंकता आला नाही. त्याची युद्धनीती फसत गेली. शहेनशहा औरंगजेबालासुद्धा हे माहीत नव्हते, की 
महाराष्ट्र हे एक राष्ट्र नाही तो महाराष्ट्रधर्म आहे आणि तो निर्मिला आहे शिवछत्रपतींनी ! त्या 
महाराष्ट्रधर्मास तो जिंकू शकला नाही आणि त्याचा धर्म त्याला तारू शकला नाही! त्याने इ.स. १७०५ 
मध्ये आपल्या एका सरदारास पत्र लिहिले आहे. त्यात तो लिहितो, “दख्खनच्या स ३ भेदाराकडून 


४५८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा उपसंहार 


नरकवासी शिवाजी व त्याचा मुलगा संभाजी व इतर बंडखोरांचे पारिपत्य झाले नाही. पंचवीस वर्षांपूर्वी 
आम्ही सैन्यासहित अजमेरहून निघालो आणि दक्षिणेत तळ दिला...परमेश्वराचे मार्गानेच चालण्याची 
आमची नियत होती... 
पाश्‍चात्त्य राजकीय सिद्धान्त असा आहे की, //००९००/९ ७८08100 ९/ ॥९ 50०7४ /९९॥॥८५ ०/ 
॥०(0॥०॥0/ ८1 ७९ ८०7१0श ९४4 /”िर8७हयय 97 ॥०॥/९४९/ /७/&€. प्रखर राष्ट्रीय भावनेने प्रेरित 
झालेल्या जनशक्‍्तीपुढे प्रचंड लष्करी ताकद असलेल्या परकीय शक्‍तीस हतबल व्हावे लागते. 
अगा स्वधर्मु आपुला। जरी का कठीण जाहला। 
तरी हाची अनुष्ठिला। भला देखे।। 
- ज्ञानेश्‍वरी (३-२१६) 
आपला क्षात्रधर्म महाराष्ट्रधर्म शेवटी संभाजीराजांनी आपल्या होतात्म्याने सिद्ध केला. हा चिरंतन 
वत्रलेप मराठ्यांच्या इतिहासात लिहिला गेला. त्यांच्या संघर्षमय जीवनातून त्यांच्यानंतर मराठेशाहीचा 
एक धगधगता इतिहास निर्माण झाला! आणि मराठ्यांनी आपले ज्वलज्ज्वलनतेज संपूर्ण हिंदुस्थानात 
प्रकट केले. 
सूर्यास खडतरता चढे। हलकल्लोळ चहुंकडे। 
कोसळती मेरूचे कडे। घडघडायमान। । 
- समर्थ रामदास 
असे सूर्यमंडलाला हादरवून सोडणारे संभाजीराजांचे होतात्म्य त्या कपिकुलोत्पन्न वज़हनुमानाप्रमाणे 
चिरंजीव झाले. आणि केशवपंडितांनी म्हटल्याप्रमाणे तो हिंदुस्थानात ज्वलज्ज्वलनतेजस छत्रपती 
झाला. 


[_] (_] (_] 


साधन-चिकित्सा 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


| साधन-चिकित्सा | 


प्रस्तुत ग्रंथ सिद्धीसाठी अनेक ग्रंथ, पत्रव्यवहार अभ्यासले. त्यांची दोन विभागांत विभागणी करता 
येईल. १. समकालीन व २. उत्तकालीन. 
समकालीन साधने ही चरित्रनायकाच्या कालातील ग्रंथ व पत्रव्यवहार व उत्तरकालीन साधने ही 
चसित्रिनायकाच्या नंतरच्या कालखंडात झालेले ग्रंथ व पत्रव्यवहार इत्यादी. त्यांचा आढावा पुढीलप्रमाणे 


घेता येईल. 


संदर्भ साधने - 


अनुवादित फार्सी ग्रंथ - 
व पत्रे 
मराठी - 


संस्कृत- 


राजस्थानी - 
पोर्तुगीज- 


इंग्रजी- 
युरोपियन प्रवाशांचे वृत्तांत- 
फ्रेंच - 


इटालियन - 


इंग्लिश - 


उत्तरकालीन साधने 


१. फार्सी ग्रंथांचे मराठी व हिंदी अनुवाद. 

२. फार्सी पत्रांचे मराठी अनुवाद. 

१. बखरी. 

२. शकावल्या. 

३. पत्रव्यवहार. 

१. कवींद्र परमानंदकृत शिवभारत व 

त्यांच्या नंतरचे परमानन्दकाव्यम्‌ या ग्रंथांचा मराठी अनुवाद. 
२. संभाजीराजांचे संस्कृत दानपत्र. 

३. संभाजीराजांचे रामसिंहास पत्र. 

४. शंभुनृपविरचित बुधभूषणम्‌. 

राजस्थानी पत्रे. 

१. पोर्तुगिजांच्या दप्तरातील मराठ्यांचा इतिहास 
(मराठी-अनुवादित). 

१. छाष्टांजा २९००५ 01 911४०. 

२. प्राजलां2] ए॥७01९15. 


फ्रा. मार्टिनची दैनंदिनी, ऑर्लिन्स, अँबे कॅरे यांची प्रवासवर्णने. 
निकोलाय मनुची आणि 

फ्रा. जेमिली कॅरेरी यांची लेखने. 

डॉ. जॉन फ्रायर यांची लेखने. 


फार्सी- खाफीखानाचा इतिहास (मराठी अनुवाद). 
मराठी- १. बखरी, आणि २. पत्रव्यवहार. 


४५९ 


४६० ज्वलज्ज्वलनतेजस सं'पाजीराजा साधन-चिकित्सा 


समकालीन (फार्सी) 

(९) मासिर इ आलमगीरी (आलमगिराची संस्मरणीय कृत्ये) 

लेखक - साकी मुस्तैदखान - औरंगजेबाच्या एका सरदाराकडे हा नोकर होता. नंतर तो मोगल 
सेवेत मुश्रीफ (पर्यवेक्षक) पदावर होता. इ.स. १६८५ च्या सुमारास तो प्रशासकीय सेवेत 'वाकेनवीस* 
पदावर काम करीत होता. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर इ.स. १७०७ ते १७१२ त्याला शहाआलम 
(बहादुरशहा) याचा वजीर इनायतुल्ठाखान याने बादशहाच्या कारकीर्दीचा इतिहास लिहिण्यास सांगितले. 
त्याप्रमाणे त्याने हिजरी सन १२२२ (१७१०-११) मध्ये हा ग्रंथ पूर्ण केला. औरंगजेबाच्या पहिल्या 
दहा वर्षांची कारकीर्द त्याने 'आलमगिरनामा' या ग्रंथावरून लिहिल्याचे स्वतःच नमूद केले आहे. 
त्यानंतरच्या हकिंगती त्याने सरकारी कागदपत्रावरून लिहिल्या आहेत. 

छत्रपती संभाजीराजांच्या कारकिर्दीतील औरंगजेबाच्या महाराष्ट्रातील हालचालींच्या त्रोटक नोंदी 
त्याने केल्या आहेत. त्याने घटनांच्या तारखा दिल्या आहेत, औरंगजेबाच्या छावणीच्या मुक्कामांच्या 
नोंदी केल्या आहेत. तसेच संभाजीराजांची कैद, धिंड, वध इत्यादी गोष्टी त्याने सविस्तर लिहिल्या 
आहेत. 

कलकत्याच्या दि एशियाटिक सोसायटीने या ग्रंथाचा फार्सी पाठ प्रकाशित केला असून त्याचा 
इंग्रजी अनुवाद जदुनाथ सरकार यांनी केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कारकिर्दीच्या नोंदींचा 
मराठी अनुवाद प्रा. ग. ह. खरे यांनी केला असून इ.स. १७०० ते १७०७ या कालखंडाचा मराठी 
अनुवाद 'मराठे व औरंगजेब' या नावाने सेतुमाधवराव पगडी यांनी केला आहे. त्याचा उपयोग प्रस्तुत 
ग्रंथासाठी करण्यात आला आहे. 

(२) ऐतिहासिक फार्सी साहित्य खंड (सहावा) 

औरंगजेब-दरबारचे अखबार, संपादक - प्रा. गणेश हरी खरे, सहसंपादक - डॉ. गो. त्र्यं. 
कुलकर्णी. 

जयपूर येथील लेख्यशालेत अखबारे प्रथम पाहाण्यात आली. त्यांना कसर लागल्यामुळे ती 
दुरवस्थेत होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ही लेख्यशाला बिकानेरला हलविण्यात आली. औरंगजेबाने सुमारे 
२१,६४० दिवस राज्य केले. प्रत्येक दिवसाचे अखबार म्हणजे वरील सर्व दिवसांची अखबारे लिहिली 
गेली असावीत. तथापि आज ६,४४३ अखबारे उपलब्ध आहेत. डॉ. रघुवीरसिंह यांनी सितामहू येथे 
आपल्या संग्रहात त्यांच्या नकला करून ठेवल्या आहेत. 

प्रा. गणेश हरी खरे व डॉ. गो. त्र्यं कुलकर्णी यांनी १९७३ साली अखबारांचे मराठी भाषांतर भारत 
इतिहास संशोधक मंडळ स्वीय ग्रंथमालेतील क्र. १०६ मधून प्रसिद्ध केले. त्याचा उपयोग प्रस्तुत 
ग्रंथासाठी करण्यात आला आहे. औरंगजेबाच्या सैन्याच्या हालचालींच्या (इ.स. १६८५ पर्यंतच्या) नोंदी 
यात केल्या आहेत. तसेच इ.स. १६८५ ते १६९९ पर्यंतच्या अखबारांच्या नोंदींचा सेतुमाधवराव 
पगडी यांनी केलेल्या मराठी अनुवादाचा ग्रंथ महाराष्ट्र साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई यांनी 
इ.स. १९७८ मध्ये 'मोगल दरबाराची बातमीपत्रे (इ.स. १६८५ ते १६९९) या नावाने प्रकाशित 
केला आहे. त्याचा इ.स. १६८५ ते १६८९ च्या कालखंडातील घटनाच्या संदर्भासाठी उपयोग 
करण्यात आला आहे. 


साधन-चिकित्सा ज्वलज्ज्वलनतेजस्त संभाजीराजा ४६१ 


(३) फुतुआते आलमगिरी (आलमगिराचे विजय) 

ईश्वरदास नागर या गुजराथी ब्राह्मणाने हा फार्सी ग्रंथ लिहिला आहे. तो मोगल साप्राज्याच्या मुख्य 
काझीचा कारकून म्हणून काम करीत होता. नंतर अहमदाबाद सुभ्याचे सुभेदार शुजाअतखानाकडे कनिष्ठ 
अधिकारी म्हणून तो नोकरीस होता. त्याने इ.स. १६८९ च्या सुमारास हा ग्रंथ लिहिला. त्याने आपल्या 
प्रंथात इ.स. १६७७ ते १६८८ या कालखंडातील घटना नोंदविल्या आहेत. घटनांचा कालक्रम आणि 
तारखा व काही नावे यांच्या बऱ्याच चुका यात आढळतात. सेतुमाधवराव पगडी यांनी 'मुघल- गराठा 
संघर्ष' नावाने त्याचा अनुवाद केला आहे. संभाजीराजांच्या चरित्राच्या दृष्टीने त्याचा मी थोडा फार 
उपयोग केला आहे. संभाजीराजांच्या कैदेची, तसेच कवी कलशाच्या फितुरीची तो वेगळीच माहिती 
देतो. कवी कलशास शिवाजीमहाराजांनी आग्रा येथे कवी कलश ही पदवी दिल्याचे लिहितो. तो कवींद्र 
परमानंदाबद्दल आदर व्यक्त करतो. तसेच कवी कलशाचे 'कोकल' असे नाव असल्याचे तो लिहितो. 
तसेच शहाआलमच्या कोकण-मोहिमेतून परतीच्या मार्गावर अकबर आणि संभाजी यांच्याशी शहाआलमच्या 
समोरासमोर सामना झाल्याचे तो नमूद करतो. कवी कलशाच्या मुलाला रायगडची मेणाची प्रतिकृती 
करून देण्यासंबंधी औरंगजेबाने सांगितल्याची नोंद तो आपल्या ग्रंथात करतो. त्याच्या ग्रंथात तारखा 
क्वचितच दिल्या आहेत. त्याच्या सर्वच नोंदी खऱ्या वाटत नाहीत. संभाजीराजे औरंगजेबाच्या दरबारात 
अखेरच्या क्षणी अत्यंत बाणेदारपणाने वागले त्यांनी बादशहापुढे मान तुकविली नाही इ. गोष्टी तो 
लिहितो. या ग्रंथाचा प्रस्तुत चरित्रग्रंथासाठी उपयोग करण्यात आला आहे. 

(४) औरंगजेबनामा 

मुन्शी देवीप्रसाद यांनी हिंदीमध्ये केलेल्या मआसिर आलमगिरीच्या अनुवादाचा (खंड १०, ११, 
१२) उपयोग प्रस्तुत ग्रंथासाठी करण्यात आला आहे. 

खुतुत इ शिवाजी लंडन येथील एशियाटिक सोसायटीच्या ग्रंथालयात “खुतुत इ शिवाजी' नावाचे 
एक फारसी हस्तलिखित आहे. त्याचा अर्थ शिवाजीची पत्रे. या हस्तलिखिताची आणखी एक प्रत 
कोलकात्याच्या एशियाटिक सोसायटीत आहे. सर जदुनाथ सरकार यांनी त्याची एक प्रत करवून 
आपल्या संग्रहात ठेवली होती. त्यात सुरवातीचे एक व शेवटचे एक अशी दोनच पत्रे शिवाजी 
महाराजांची आहेत. फार्सी पत्रलेखनशैलीचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून ती पत्रे ओळखली जातात. या ३१ 
पत्रापैकी २५ पत्रांचा इंग्रजी अनुवाद जदुनाथ सरकार, यांनी 'मॉडर्न रिव्ह्यू' या मासिकातून व 'हाऊस 
ऑफ शिवाजी”, 'शिवाजी अँड हिजू टाईम्स्‌' व 'स्टडीज्‌ इन औरंगजेव्स्‌ रीजन” या ग्रंथांतून प्रसिद्ध 
केला आहे. शहाजादा अकवर याने औरंगजेबाला लिहिलेले पत्र, कवी कळश व संभाजीराजांना 
लिहिलेली पत्रे इत्यादी पत्रांचा मराठी अनुवाद 'मोगल-मराठा संघर्ष नामक ग्रंथात सेतुमाधवराव पगडी 
यांनी केला आहे. २० डिसेंबर, १९६४ रोजी तो ग्रंथ चित्रशाळा प्रेस, पुणे यांनी प्रसिद्ध केला, त्याचा 
उपयोग, छत्रपती संभाजीराजे व अकबर, त्याचप्रमाणे औरंगजेब वादशहा व अकवर, कवी कलश व 
अकबर यांच्या पत्रांचा उपयोग प्रस्तुत ग्रंथासाठी करण्यात आला आहे. 


तारीखे दिलकुशा - (चित्ताकर्षक इतिहास) 


इ.स. १६८५ ते १७०९ या कालखंडातील आपल्या आठवणी भीमसेन सक्सेना नावाच्या मोगळ 
सेनेतील कर्मचाऱ्याने 'तारीखे दिलकुशा” नावाने ग्रंथित केल्या. त्याचे वडील बादशाही सेवेत दख्खनच्या 


४६२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा साधन-चिकित्सा 


तोफखान्याचे मुश्रीफ तर चुलते दख्खनच्या सुभ्याचे दिवाण होते. पुढे 'मीमसेन हा बादशाही सेवेत 
आला. त्याच्या 'तारीखे दिलकुशा' या ग्रंथाची प्रत लंडनमधील ब्रिटिश म्युझियममध्ये आहे. यदुनाथ 
सरकार यांनी त्याची छायाचित्रित प्रत तयार केली. व्ही. जी. खोबरेकर यांनी त्याचा इंग्रजी अनुवाद 
प्रसिद्ध केला. सेतुमाधवराव पगडी यांनी त्याचा मोगल आणि मराठे” या नावाने मराठी अनुवाद केला 
आहे. छत्रपती संभाजीराजांच्या कारकिर्दीतील अनेक घटनांच्या नोंदी त्यात आढळतात. संभाजीराजे 
मोगलांना मिळणे, भूपाळगडावरील हल्ला, शिवाजी महाराजांचा मृत्यू, औरंगजेबाचे दक्षिणेत आगमन, 
औरंगाबाद व बुऱ्हाणपुरावर मराठ्यांचा हल्ला, रामसेजचा वेढा, शहाजादा मुअज्जमची कोकण मोहीम, 
शहाबुद्दीनची कोकण-मोहीम, औरंगजेबाच्या विजापूर व भागानगरवरील मोहिमा, संभाजीराजांची कैद, 
वध इ. महत्त्वाच्या नोंदी या ग्रंथात आल्या आहेत. 


मातबरखानाची पत्रे - कारनामा 


इ.स. १६८७-८८ च्या सुमारास 'मातबरखान' नावाचा औरंगजेबाचा एक अधिकारी नाशिक येथे 
फौजदार म्हणून काम करीत होता. त्याने पुढे १६८८-८९ मध्ये बागलाणातील मराठ्यांचे किल्ले जिंकून 
घेतले. इ.स. १६८५९ च्या मार्च महिन्यात तो कोकणात उतरला व कल्याण, भिवंडी, पेण पनवेल, 
माहुली, प्रबळगड इ. किल्ले त्याने जिंकले. इ.स. १६८५९ मध्ये नाशिक, सिर, कल्याण, भिवंडी या 
भागाचा तो मुख्य होता. त्याने त्या भागाचा १६ वर्षे कारभार पाहिला. जेठमल नावाचा एक हिंदु 
अधिकारी मातबरखानाचा 'मुन्शी' म्हणून होता. तो फारसी भाषेत निष्णात होता. त्याने मातबरखानाकडून 
लिहिली गेलेली (स्वतःचे अलंकारिक भाषेत लिहिलेली) पत्रे एकत्रित केली. त्यात त्याच्या कर्तबगारीची 
हकीगत लिहिली आणि त्यास ग्रंथस्वरूप दिले. त्याचे नाव “कारनामा”. (कर्तबगारीची हकीकत) इ.स. 
१६८८ ते १७०५ या काळात मातबरखानाने मराठ्यांचे किल्ले जिंकले. त्या पत्रांचा मराठी अनुवाद 
सेतुमाधवराव पगडी यांनी आपल्या “नियतीच्या विळख्यात औरंगजेब" या ग्रंथातून प्रसिद्ध केला आहे. 
त्यातून नाशिक, बागलाणकडील मोगल - मराठ्यांच्या हालचालीच्या नोंदी समजतात. याच ग्रंथातून 
दौलतमंदखानाची पत्रे सुद्धा प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यातून मार्च, १६८६ मधील कळवण किल्ल्याच्या 
वेढ्याची हकीगत समजते. 


मराठी साधने 
(१) सभासद बखर 
छत्रपती राजाराममहाराजांच्या आज्ञेवरून कृष्णाजी अनंत सभासद यांनी ही बखर जिंजी येथे 
इ.स.१६९७ मध्ये लिहिली. उपलब्ध बखरीत ही सर्वात जुनी बखर आहे. बखरकाराने छत्रपती 
शिवाजीमहाराज, संभाजीमहाराज व राजाराममहाराज या तिन्ही छत्रपतींच्या कारकिर्दी पाहिल्या होत्या. 
त्यामुळे या बखरीस ऐतिहासिक साधन म्हणून महत्त्व आहे. या बखरीच्या सहा हस्तलिखित प्रती 
उपलब्ध आहेत. त्यावरून प्रसिद्ध इतिहास संशोधक रावबहादुर का. ना. साने यांनी “ काव्येतिहास 
संग्रह” या मासिकातून इ.स. १८८१ मध्ये ती प्रसिद्ध केली. तिच्या अनेक आवृत्त्या निघाल्या. 
इतिहाससंशोधक शं. ना. जोशी यांनी इ.स. १९६० मध्ये शुद्ध प्रत तयार केली व प्रकाशित केली. 
प्रा. भीमराव कुलकर्णी यांनी त्यावरून प्रकाशित केलेल्या प्रतीचा उपयोग मी केला आहे. 


साधन-चिकित्सा ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४६३ 


संभाजीराजांचे शिवाजीराजांसह आग्ऱ्यास जाणे, सुखरूप परत येणे, संभाजीराजांचे मोगलांस 
मिळणे व परत येणे, संभाजीराजाबद्दलचे शिवाजीमहाराजांच्या तोंडी घातलेले भविष्य-निदान इ . गोष्टी 
समजण्यास या बखरीची मदत झाली. 


२. शकावल्या 

(९) जेधे शकावली 

'कारी', ता. भोर, जि. पुणे येथील कान्होजी नाईक जेधे यांच्या वंशजांकडील ही शकावली 
लोकमान्य टिळकांना इ.स. १९१५ साली मिळाली. म.म. द. वा. पोतदार यांच्या संग्रहात शिक्षण 
प्रसारक मंडळी, पुणे येथे जुनी हस्तलिखित प्रत उपलब्ध आहे. तिच्यावर कर्त्याचे नाव किंवा शीर्षक 
नाही. तिच्यामध्ये शके १५४० ते शके १६१९ (इ.स. १६१८ ते १६९७) पर्यंतच्या नोंदी 
आढळतात. छ.संभाजीकालीन म्हणजे छत्रपती संभाजीराजांच्या जन्मापासून म्हणजे शके १५७९ (इ.स. 
१६५७) ते संभाजीराजांच्या वधापर्यंतच्या म्हणजे शके १६१० (इ.स. १६८९) पर्यंतच्या सुमारे ६१ 
नोंदी आढळतात. मराठ्यांच्या इतिहासाचे एक अस्सल साधन म्हणून या शकावलीचे महत्त्व आहे. 

(२) शिवापूर शकावली 

या शकावलीत संभाजीराजासंबंधी ९ नोंदी आहेत. संभाजीराजांनी भूपाळगड घेतला. मोगलाईतून 
निसटले. पन्हाळगडावरून रायगडास आले. मंचकारोहण, शाहूजन्म, संभाजीराजांचा राज्याभिषेक इ. 
नोंदी आढळतात. 

श्री. म. वि. सोवनी यांनी संपादित केलेल्या “ऐतिहासिक शकावल्या' या ग्रंथातून वरील शकावल्यांतील 
नोंदीचा उपयोग प्रस्तुत ग्रंथात करण्यात आला आहे. 

(३) पत्रव्यवहार 

छत्रपती शिवाजीमहाराज व छत्रपती संभाजीमहाराज यांच्या कालखंडातील उपलब्ध झालेली पत्रे 
भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे यांनी शिवाजीकालीन पत्रसार-संग्रह भाग १, भाग २ व भाग ३, 
तसेच संभाजीकालीन पत्रसार-संग्रह शके १६०२ ते शके १६१० या कालखंडातील पत्रांचा संग्रह 
इतिहाससंशोधक शंकर नारायण जोशी यांनी इ.स. १९४९ मध्ये पुणे भारत इतिहास संशोधक मंडळ 
स्वीय ग्रंथमालेतील क्र. ७५ मध्ये प्रसिद्ध केला. 

वरील सर्व ग्रंथांचा उपयोग प्रस्तुत ग्रंथासाठी करण्यात आला आहे. 

(४) राजस्थानी पत्रे 

आाण्या' शड (0 0191200 91 १ष्टा9 (राजस्थानी पत्रे) या नावाने श्री. जदुनाथ सरकार व 
रघुवीरसिंह यांनी इंग्रजीत अनुवादित केलेली जयपूर दप्तरातील पत्रे प्रसिद्ध केली आहेत. त्यांतून 
संभाजीराजांचे आग्ऱ्यास जाणे, सुटका होणे इ. संबंधीची माहिती या चरित्राचे दृष्टीने उपयुक्त झाली. 
बाल संभाजी महाराजांच्या रूपाचे वर्णन त्यातून समजते. कवींद्र परमानंदांचा उल्लेख कविसुर, कविकलश, 
कविराय, कवी सुरेंद्र असा आढळतो. 


संस्कृत साधने 
(१९) छत्रपती संभाजीराजांचे संस्कृत दानपत्र - 
छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या मृत्यूनंतर संभाजीराजांना संघर्षमय अवस्थेत राज्यप्राप्ती झाली. संभाजीराजांनी 


४६४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा साधन-चिकित्सा 


परशुराम क्षेत्रातील कुडाळ येथील नगरोपाध्याय, सर्व मांत्रिकांत श्रेष्ठ अशा बाकरेशास्त्रींना २७ ऑगस्ट, 
१६८० (राज्याभिषेक वर्ष ७, भाद्रपद शुद्ध त्रयोदशी, शुक्रवार) या दिवशी प्रत्येकी २४ गुंजा (कुष्टल) 
शुद्ध सोने असलेले दहा हजार वराह (पातशाही होन) देण्याचा संकल्प सोडला. या दानपत्रातून 
संभाजीराजांच्या चरित्राचे दृष्टीने काही गोष्टींचा बोध होतो. भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या पंधराव्या 
वाढदिवसाच्या प्रसंगी (शके १८४७) मध्ये म.म. दत्तो वामन पोतदार यांनी ते वाचले. या दानपत्राचे 
मराठी भाषांतर पुण्यातील सुप्रसिद्ध विद्वान श्री. चि. ग. काशीकर शास्त्री यांनी मला करून दिले. मूळ 
दानपत्राची नक्कल व भाषांतर या ग्रंथात छापले आहे. 


(२) छत्रपती संभाजीराजांचे रामसिंहास संस्कृत पत्र 


छत्रपती संभाजीराजांनी इ.स. १६८२ मध्ये मिर्झाराजे जयसिंहाचा मुलगा, अंबरचा राजा रामसिंह 
यास लिहिलेले संस्कृत पत्र बिकानेर येथील राजस्थान पुरालेखागारात आहे. त्याची झेरॉक्स प्रत 
प्रा. अभंग यांनी मला प्राप्त करून दिली. ती या ग्रंथात समाविष्ट केली आहे. या पत्रातून संभाजीराजांची 
दिष्टीच्या तख्तावर हल्ला करण्याची उत्तुंग झेप असल्याचे दिसून येते. 
(३) श्रीमच्छंभुनृपविरचित बुधभूषणम्‌ 

छत्रपती संभाजीराजांनी रचलेला 'बुधभूषणम्‌' हा ग्रंथ भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन संस्थेत 
उपलब्ध झाला. तो प्रा. ह. रा. वेलणकर यांनी प्रकाशित केलेला आहे. छत्रपती संभाजीराजांच्या 
संस्कृतच्या अध्ययनासंबंधीचा पुरावा म्हणून या ग्रंथाचे महत्त्व आहे. 
(४) शिवभारत - परमानंदकाव्यम्‌ - अनुपुराण 

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सांगण्यावरून कवींद्र परमानंद नेवासकर यांनी हा संस्कृत काव्यग्रंथ 
लिहिला. शिवभारत ग्रंथाची पाच हस्तलिखिते उपलब्ध आहेत. त्यांपैकी चार तंजावर येथील सरस्वती 
महाल या ग्रंथालयात आहेत. कोल्हापुरच्या राजोपाध्ये घराण्याच्या कागदपत्रातून एक प्रत उपलब्ध 
झाली. ती भारत इतिहास संशोधक मंडळात आहे. या काव्याचे एकूण ३१ अध्याय पूर्ण असून ३२व्या 
अध्यायाचे ९ श्लोक आहेत. पुणे येथील आनंदाश्रम संस्कृत ग्रंथावलीत प्रो. विनायक गणेश आपटे 
यांनी इ.स. १९३० साली हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. श्री. स. म. दिवेकर यांनी 'शिवभारत' या 
नावाने हा ग्रंथ इ.स. १९२७ मध्ये भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे स्वीय ग्रंथमालेतून प्रसिद्ध केला. 
या ग्रंथातून शिवचरित्रातील इ.स. १६६१ पर्यंतच्या नोंदी आहेत. या ग्रंथाचा मराठी समवृत्त अनुवाद 
प्रा. श्रीधर दाढे यांनी केला आहे. 


परमानन्दकाव्यम्‌ 

“परमानन्दकाव्यम्‌” नांवाने श्री. गो. स. सरदेसाई यांनी १९१२ साली छत्रपती संभाजीराजांच्या 
कारकीर्दीतील काही घटनांची वर्णने असलेला हा ग्रंथ संपादित केला व तो बडोद्याच्या ओरिएंटल 
मालेत प्रसिद्ध झाला. त्यांच्या मते त्याचा लेखक कवींद्र परमानंदच आहे. तथापि तो कवींद्र परमानंदाचा 
मुलगा देवदत्त व नातू श्रीधर - गोविंद किंवा त्याच्या कोणी शिष्याने लिहिला असावा. त्याची कारणमीमांसा 
“दख्खनी हिंदीतील इतिहास व इतर लेख' या ग्रंथातील 'परमानंदकाव्यम्‌ परमानंदाचे नव्हे' या लेखातून 
देवीसिंह चोहान यांनी केली आहे. संभाजीराजांचे शृंगारपुरचे वास्तव्य, त्यांचा कलशाभिषेक, त्यांचे 


साधन-चिकित्सा ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४६५ 


दिलेरला मिळणे इ. गोष्टी ग्रंथकाराने पक्षपातीपणाने लिहिल्या आहेत. छत्रपती शिवाजीराजांचे सोयराबाईच्या 
व मंत्र्यांच्या आहारी जाणे व छत्रपती संभाजीराजावर अन्याय करणे या गोष्टी ग्रंथकाराने लिहून छत्रपती 
शिवाजीराजांबद्दल अनादर व्यक्त केला आहे. या ग्रंथाच्या ग्रंथकर्त्याचा मी 'अनुपुराणकार' असा उल्लेख 
केला आहे. प्रस्तुत लेखकाने केलेले ह्या काव्याचे मराठी गद्य भाषांतर प्रकाशित होत आहे. 


पोर्तुगीज दप्तर (अनुवादित) 

डॉ. पांडुरंग सखाराम पिसुलेॅकर हे गोव्याच्या दप्तरखान्यात नोकरीस होते. गोव्याचा फिरंगी 
पोर्तुगीज दप्तरखाना त्यांनी अथक प्रयत्नांनी सांभाळला व अभ्यासला. पोर्तुगीज भाषेचे यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त करून पोर्तुगीज कागदपत्रे तपासली आणि ती प्रसिद्ध केली. पोर्तुगीज सरकारने त्यांचा यथोचित 
गौरव केला. ते स्वतः मराठी असल्यामुळे त्यांनी मराठ्यांच्या इतिहासाचे दृष्टीने पोर्तुगीज-मराठे संबंधांविषयीच्या 
कागदपत्रांचा अभ्यास करून 7०1४५९९ 1810135 १॥॥ (0५81185 5510 हा ग्रंथ पोर्तुगीज 
भाषेत लिहिला आणि पुणे विद्यापीठाच्या कै. न. चिं. केळकर स्मारक व्याख्यानमालेत या विषयावर 
त्यांनी सात व्याख्याने दिली. ती इ.स. १९६७ साली पुणे विद्यापीठाने 'पोर्तुगीज-मराठे संबंध अर्थात 
पोर्तुगीजांचे दप्तरातील मराठ्यांचा इतिहास" या नांवाने ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध केली. त्यांचा उपयोग संभाजीराजांची 
गोव्यावरील स्वारी' संबंधीच्या नोंदींकरता झाला. 


पोर्तुगीज दप्तर, खंड ३ रा (आशिया विभाग) 

(इ.स. १६६३ ते १७३९) 

पुराणवस्तुसंशोधन विभाग, गोवे सरकार यांनी आकींव्हु पोर्तुगीज ओरिएंताल, तोमू १, व्हूकूम ३ 
याचे मूळ व्रांगास परैर यांनी संपादित केलेल्या पोर्तुगीज कागदपत्रांचा अनुवाद सं. शं. देसाई यांनी 
विश्वकोश कार्यालय, वाई येथे प्रसिद्ध केला. त्याचा उपयोग संभाजीराजांच्या गोवे मोहिमेचे व 
पोर्तुगीज-मराठे संबंधांचे विश्लेषण करण्यासाठी झाला. 
इंग्रजी व फ्रेंच 

(१) पमाजगाट] ]०७्ठागश5 या डॉ. रॉबर्ट ऑर्म यांचे ग्रंथामधील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या 
व्यवस्थापनातील पत्रव्यवहारावरून छत्रपती संभाजीकालीन अनेक घटनांची माहिती मिळते. ग्रंथकाराने 
ह्या पत्रव्यवहाराचा अभ्यास केला असावा. 

(२) छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या कारकिर्दीसंदर्भातील कंपन्यांचे पत्रव्यवहार ९121151 1१९८०५ ०1 
आ!) (1657 10 1682), 511९०] शट्या[द्यावा/ !॥९॥1]0101 5९16, ७]. ॥ए०. ४ 5॥1७१९81103 
1(॥५०॥७४० (शिवचरित्र कार्यालय) पुणे, १९३१ यातील पत्रांचा भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे 
या संस्थेने शिवाजीकालीन पत्रसारसंग्रह भाग १ व भाग २ या ग्रंथांतून मराठी अनुवाद प्रसिद्ध केला 
आहे. त्याचा उपयोग ग्रंथलेखनासाठी झाला आहे. तसेच १) )॥९11011९ ०( 0९ 18151 (फ्रान्सीस) 
॥॥॥॥॥ (पाँडेचरीचा संस्थापक) ह्याच्या दैनंदिनीतील काही भाग सेतुमाधवराव पगडी यांनी आपल्या 
"नियतीच्या विळख्यात औरंगजेब” या ग्रंथातून फ्रेंच दैनंदिनीतून “तीनशे वर्षांपूर्वीचा महाराष्ट्र या 
प्रकरणात केला आहे. त्याचा उपयोग प्रस्तुत ग्रंथ लेखनासाठी करण्यात आला आहे. 

जदुनाथ सरकार यांनी आपल्या (हाऊस ऑफ शिवाजी) या ग्रंथातून शाला ]॥शा01९ ० 
1४8111, (1९10010९01 0 ?लात९लीवा9 प्रसिद्ध केल्या आहेत. 


४६६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा साधन-चिकित्सा 


युरोपियन प्रवाशांचे वृत्तान्त 
पेर झोझेप द ओरलें 


(फादर जोसेफ आर्लिन्स) याने चीन जिंकणाऱ्या दोन तार्तारांचा इतिहास आपल्या 1115101८ १९ 
तला ल्गावेण९द॥३ (01९5 0७॥ 011 5॥॥)]॥४९ 15 0111९ त्याला जोडून शिवाजी व त्याचा उत्तराधिकारी 
या भारतातील अलीकडील विजेत्यांचा इतिहास 1115101201 52४०१1 ९! 02501 5100255९11 ]४०॥४९१॥% 


टना५०८॥॥$ अशी पुरवणी जोडली. त्यातून संभाजीराजांच्या गोव्याच्या मोहिमेसंदर्भात व इतर कांही 
माहिती मिळते. 


अँंबे कॅरे 

'कारे बा्तेलमी' हा फ्रेंच पाद्री (अबे म्हणजे पाद्री) शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत इ.स. १६६८ 
व १६७२ असा दोन वेळा भारतात आला होता. त्याने आपल्या प्रवासातील हकीगती 'सिक्वेल टू 
हिस्टरी ऑफ शिवाजी' ग्रंथात लिहून ठेवल्या, त्याचा इंग्रजी अनुवाद, यदुनाथ सरकार यानी “फॉरिन 
बायॉग्राफी ऑफ शिवाजी' या ग्रंथातून प्रसिद्ध केला आहे. 

संभाजीराजांच्या यौवनावस्थेतील युद्धनेतृत्त्व व सैनिकांमधील लोकप्रियतेबद्दल तो लिहितो. 


इटालियन प्रवासी 
१) निकोलायो मनुची 

5018 0९)॥०४भ हा इटालियन भाषेतील ग्रंथ निकोलाय मनुची याने लिहिला. या ग्रंथाचे श्री.ज.स. 
चौबळ यांनी 'असे होते मोगल' या नावाने मराठी भाषांतर केले आहे. 

मनुची हा इटालियन प्रवासी इ.स. १६५३ साली इटलीतून बाहेर पडला. तो इ.स. १६५६ साली 
भारतात आला. त्याचे वय १५-१६ वर्षांचे होते. त्याने मोगल प्रशासनात नोकरी केली, शिवाय त्यास 
वैद्यकशास्त्राचे जुजबी ज्ञान होते. त्यामुळे तो 'डॉक्टर' म्हणून काही काळ वावरला. औरंगजेबाचे 
शहाजादे, शहाजहान, शिवाजीमहाराज, संभाजीराजे, पोर्तुगीज विजरई, संभाजीराजांचे परदेशी दूत, 
मिर्झाराजे जयसिंग इत्यादींशी त्याचा प्रत्यक्ष संबंध आला. त्याने भारतातील अनेक राजकीय घटनांची 
वर्णने व अनेक व्यक्तींची चित्रे मॉ बारोदेसलँड याचे मार्फत आपल्या देशात पाठविली. त्यावरून पिअर 
कॅट्रोड याने आपल्या नावावर ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध केली. तथापि, मनुचीस हे समजल्यावर त्याने आपले 
हस्तलिखित युरोपमध्ये पाठविले व त्याचे भाषांतर 51015 १९ ॥1०४० या नावाने विल्मय आयर्विन याने 
प्रकाशित केले. त्याच्या ग्रंथातून संभाजीराजांच्या कारकिर्दीतील अनेक घटनांची माहिती मिळते. त्याचे 
लिखाण पाल्हाळिक आहे. काही ठिकाणी अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. तरीसुद्धा या चरित्रय्रंथाचे साधन 
म्हणून चांगला उपयोग आहे. 


२) फ्रांसिस्का जेमेल्ली कॅरेरी 


या इटालियन प्रवाशाने 0170 6९110100 (जगाची प्रदक्षिणा) हा ग्रंथ लिहिला. हा इटालियन 
भाषेतील ग्रंथ इ.स. १६९९-१७०० मध्ये प्रसिद्ध झाला. त्याचा इंग्रजी अनुवाद 'ए कलेक्शन ऑफ 
व्हॉयजेस्‌ अँण्ड ट्रॅव्हल्स्‌ या मालेत १७०४ मध्ये “ए व्हॉयेज राऊंड द वर्ल्ड' या नावाने प्रकाशित 


साधन-चिकित्सा ज्वलज्ज्यलनतेजस संभाजीराजा ८४६७ 


झाला. त्यातील तिसऱ्या खंडात 'मारताविषयीची माहिती आढळते. तो गोव्यात राहिला होता, त्याने 
गोवा शहराचे व फोंडा किल्याचे वर्णन केले आहे. तसेच गलगली येथे औरंगजेबाची विराट छावणी 
त्याने पाहिली व औरंगजेबाची भेट घेतली. त्याच्या वृत्तातून औरंगजेबाच्या छावणीचे तसेच गोवा 
शहराचे व फोंडा किल्ल्याचे वर्णन समजते. 


फार्सी ग्रंथांचे मराठी अनुवाद 


मुन्तखबुललुबाबए महंमदशाहीचे (खाफीखानाचा ग्रंथ) मराठी भाषांतर - मराठ्यांचे स्वातंत्र्ययुद्ध - 
सेतुमाधवराव पगडी 

हा ग्रंथ महंमद हाशिम खाफीखान नावाच्या औरंगजेबाच्या एका अधिकाऱ्याने इ.स. १७३४ मध्ये 
लिहिला. यास “तारीखे खाफीखान' असेही नाव आहे. खाफीखानाचे मूळ नाव महंमद हाशिमखान असे 
होते. तो इराकमधील “खाफ' या गावचा रहिवासी असल्यामुळे त्यास खाफीखान म्हणत. तो स्वतःला 
निजामउल्मुल्की म्हणवून घेत असे. तो निजामउल्मुल्काचा दिवाण होता. त्याचा बाप औरंगजेबाचा 
धाकटा भाऊ मुराद याचा सेवक होता. मुराद आणि दाराशुको यांस औरंगजेबाने मारले तेव्हा तो हजर 
होता. पुढे तो औरंगजेबाच्या सेवेत दाखल झाला. खाफीखानाने अकबराचे औरंगजेबाच्या विरुद्धचे बंड, 
अकबर महाराष्ट्रात गेला वगैरे गोष्टी प्रत्यक्ष पाहिल्या होत्या. तसेच रामसेजच्या वेढ्याचे वेळी शहाबुद्दीनखानाच्या 
छावणीत तो हजर होता. खाफीखान हा रायगडवर प्रत्यक्ष राहिला होता. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर 
त्याच्या मुलांतील भांडणांचे वेळी तो प्रत्यक्ष हजर होता. 

खाफीखानाने आपल्या ग्रंथात संभाजीराजांची कारकौर्द, त्यांची कैद, धिंड, वध इ. गोष्टी सविस्तरपणे 
वर्णन केल्या आहेत. मोगलांच्या हलाखीच्या स्थितीचीसुद्धा वर्णने केली आहेत. औरंगजेबाचे हताश 
होणे, मोगल सैनिकांची वागणूक इ. बद्दल तो स्पष्टपणे लिहितो. छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी 
महाराज यांना तो शिव्यांची लाखोली वाहतो. छत्रपती संभाजीराजांच्या गैरवर्तनाबद्दल त्याने लिहिलेली 
हकिगत अतिशयोक्तीची वाटते. 

या ग्रंथाचा इ.स. १६८० ते इ.स. १७०७ पर्यंतचा भाग 'मराठ्यांचे स्वातंत्रयुद्ध' या नांवाने 
सेतुमाधवराव पगडी यानी मराठीत अनुवादित केला व इ.स. १९६२ साली जोशी आणि लोखंडे 
प्रकाशन, पुणे यांनी प्रकाशित केला. त्याचा उपयोग प्रस्तुत ग्रंथ लेखनासाठी झाला आहे. 


बुसातिनुस्सलातीन (सुलतानांची उद्याने) 


पारसनीसकृत मराठी भाषांतराचे संपादन - 'विजापुरची आदिलशाही' - वा.सी. बेंद्रे 

इ.स. १८२४-२५ साली महंमद इब्राहिम अइशुर्बेते याने 'बुसातिनुस्सलातीन' (सुलतानांची 
उद्याने) हा ग्रंथ आठ भागात लिहिला. (आठ बुस्ताने) आदिलशाही राजवटीचे सुरुवातीपासून म्हणजे 
पंधराव्या शतकापासून ते औरंगजेबाने आदिलशाही राजवट गिळंकृत करण्यापर्यंतचा कालखंड त्याने 
या ग्रंथात वर्णन केले आहे. आदिलशाही राजवट त्यांने 'मुहम्मदनामा', तारीखे इ-अली, अलिनामा, 
तारीखे इस्कंदरी, “तबकात इ आदिलशाही व खाफीखानाचा इतिहास इ. ग्रंथांचे आधारे लिहिली आहे. 

हैदराबाद येथील सय्यिदी प्रेसने त्याची फार्सी प्रत प्रकाशित केली. त्यानंतर सातारा डिव्हिजनल 
कमिशनर फ्रियर याचेकडील प्रतीचे श्री. द. ब. पारसनीस यांनी इ.स. १९२० मध्ये मराठी भाषांतर 


४६८ ज्वलज्ज्वलनततेजस संभाजीराजा साधन-चिकित्सा 


केले. तिचे संपादन 'विजापुरची आदिलशाही' नांवाने श्री. वा. सी. बेंद्रे यांनी इ.स. १९६८ साली केले, 
औरंगजेबाची विजापुरची मोहीम, संभाजीराजांचे मोगलांना मिळणे, भूपाळगडावरील हल्ला इ, घटनांच्या 
संदर्भात विश्‍वसनीय पुरावा म्हणून ह्या ग्रंथांचे महत्त्व आहे. 


मराठी बखर वाड्मय - 
(९) चिटणीस बखर (सप्तप्रकरणात्मक चरित्र) 


सात प्रकरणांची ही बखर. छत्रपती शाहू महाराजांनी सातारा येथे २२ जून, १८१० रोजी आपल्या 
पूर्वजांचा इतिहास लिहिण्याची आज्ञा मल्हार रामराव चिटणीस यांना केल्याचे बखरीत नमूद केले आहे. 
शाहू छत्रपती इ.स. १७४९ मध्ये वारले. त्यामुळे वरील तारखेविषयी विसंगती वाटते. १९व्या 
शतकाच्या सुरुवातीस ही बखर लिहिली गेली आहे, हे निश्‍चित. 

चिटणीस घराण्याकडे बाळाजी आवजी (चिटणीस) यांचेपासून छत्रपतींची चिटणिसी वंशपरंपरागत 
चालू होती. संभाजीराजांच्या कारकीदींतील अनेक घटना बखरकाराने लिहिल्या आहेत. संभाजीराजांनी 
बाळाजी आवजी चिटणीस व त्यांचा मुलगा आवजी यांना हत्तीच्या पायी दिल्यामुळे मल्हार रामराव यांनी 
संभाजीराजे व कवी कलशाबद्दल चुकीची माहिती दिल्याचा बखरकारावर आरोप केला जातो. तथापि, 
त्याच बाळाजी आवजीचा मुलगा खंडो बल्लाळ याने संभाजीराजांचे प्राण वाचवले होते आणि राजाराम 
महाराजांच्या काळात तर त्याने महनीय कामगिरी केली होती. त्यामुळे त्यांचे घराण्यातील व्यक्तींमध्ये 
सूडभावना असू शकेल असे वाटत नाही. प्रस्तुत ग्रंथलेखनासाठी र. वि. हेरवाडकर - संपादित प्रतीचा 
उपयोग केला आहे. 
(२) मराठी साग्राज्याची छोटी बखर 

(शहाण्णव कलमी किंवा रायरीची बखर) या बखरीच्या सात मराठी, एक इंग्रजी व दोन फार्सी 
अनुवादित अशा प्रती उपलब्ध आहेत. 

ही बखर इ.स.१८१७ च्या सुमारास लिहिली गेली. इ.स. १८८८ मध्ये काव्येतिहाससंग्रह या 
मासिकात बा. ज. मोडक यांनी क्रमशः प्रकाशित केली. मराठी साम्राज्याची छोटी बखर हे त्यांनीच नांव 
दिले आहे. 
(३) शिवछत्रपतींची ९१ कलमी बखर 

ही बखर दत्ताजी त्रिमल वाकेनवीस यांनी लिहिली. इ.स. १९३० साली प्रथम विविधज्ञानविस्तार 
मासिकातून प्रसिद्ध झाली. इ.स. १७०७ पूर्वी कधीतरी ती लिहिली असावी असे वि. स. वाकसकर 
आपल्या, शिवछत्रपतींची ९१ कलमी बखर आणि भोसले घराण्याची चरित्रावली (व्हीनस प्रकाशन 
पुणे, इ.स. १९६२) संपादनाचे प्रस्तावनेत म्हणतात. संभाजीराजांचे आग्ना-प्रयाण, सुटका, संभाजीराजांवर 
इतराजी, संभाजीराजांचे दिलेरकडून परत येणे, पितापुत्र-भेट इ. नोंदी या बखरीत आढळतात. 
(४) शिवदिग्विजय/किंवा शिवाजी महाराजांची बखर 


ही बखर इ.स. १८१८-१९ मध्ये लिहिली. बखरकाराने स्वतःचे नाव किंवा बखरीचे शीर्षक दिले 
नाही. तिचा पाठ शिवदिग्विजय या नावाने पांडुरंग रामचंद्र नंदुर्बारकर आणि ल. का. दांडेकर यांनी 


गाथन-निकित्पा म्यलर्न्वठनतेमस पंपाजीराना ४६९ 


ह.स. १८९५ मध्ये प्रकाशित केली. ग. चि, ढेरे यांनी इ.स. १९७५ मध्ये ती बखर प्रकाशित 
केली. 
(५) पंतप्रतिनिषींची बखर 

ही बखर ह. बा. आपटे व द. ब. पारसनीस यांनी भारतवर्ष मासिकात प्रसिद्ध केली, तिवे 
हस्तलिखित रावसाहेब गोविंदराव सरखेल तंजावर यांच्याकडून मिळाले होते. संभाजी महाराजांविरुद्धच्या 
दुसर्‍या कटासंदर्भातील उद्ठेख या बखरीत आढळतो. त्या बखरीचा लेखनकाल इ.स. १८४४ च्या 
मुमाराचा आहे. 

वरील साधनांशिवाय इतर अनेक प्रंथांचा प्रस्तुत ग्रंथलेखनासाठी उपयोग करण्यात आला आहे. 
मदर्भसुचामध्ये त्यांची नोंद केली आहे. 

(](10 


४७० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा परिशिष्टे 


| परिशिष्टे | 


परिशिष्ट एक 
गाडे करिना 


मूळ पुरुष आबारसिंग त्याचा पुत्र ऐसें लिखिलें शके ११४० आनंद संवछर चैत्र सुध प्रतिपदा 
सोमवासरे ते दिणी आबरसिंग मोकदम मोजे हारिचेंद्रा आडनांव गाडे त्याचा पुत्र उदाजी प॥। गाडे व 
रामजी प॥ त्याच्या बायका दोघी जेध्याची १ कोंड्याची येक कोड्याजीचा विस्तार धाकटे बायकोचा 
कान्होजी प॥ व कुमाजी कन्या ते बाठयास केतकलियात दिधली होती. कान्होजी प॥ याचा पुत्र कायाजी 
पाटील याचा पुत्र वडील आबरोजी व धाकटा येसाजी आबरोजीचा पुत्र दादजी व सखाजी पाटील गाडे 
येसाजीचे पुत्र तुकोजी पाटील याचा पुत्र बयाजी पाटील आता वडील बायकोचा सिवाईचा विस्तार पत्र 
रामजी पा॥१ याचा पुत्र पदाजी प॥ याचा पुत्र कृष्णाजी प॥ पुत्र पदाजी पाटील बावकरी पदाजी प॥। याचे 
बापाचे भिकाजी प॥ भिकाजी पाटलास पुत्र चौघो ४ पदाजी पाटील व कालोजी पाटील २ व रूपाजी 
पाटील ३ व लखमोजी पाटील व कोलाजी पाटील २ व रूपाजी पाटील ३ ब लखमोजी पाटील पदाजी 
पाटील इनाम टके १५ पंधरा खात होता. देही गावाची पासोडी हारिचेद्री व कापुरथल येणे प्रमाणे 
पासोडीस दोही पडली होती. मुरमक ज्या खाली परीट धुन्याशेजीरी चिमणाजी बापोजी याचे सहिबीत 
भाऊ भाडो लागले तेव्हा कापूरबहल गाव रूपये ९०० व टक्के २२६ या पैकी सेत टक्के ४० 
हरणकुंड पदाजीस दिल्हे जाभल्याचे सेत टक्के ३० तीस दिल्हे पचविसाच्या टक्‍्क्याचे सेत पदाजी 
पाटलास दिल्हे रेरेखाणीचे सेत काकोजी प॥ याचे टक्के ४० कारलेस्वरीची पटी टक्के ३० कालोजी 
प॥ याचे कालेस्वरी पलीकडे गुजवणी पावेता सिवणी गडीस लागली आहे. सेत कबरखान चोगुला सेत 
टक्के ३० गावातूणिघाला पाण्द गुंजणीची पाणंद टक्के ११ सेत कबर चौगुला पादीचे वरते सेजारी 
इनामदार जे झाड नादुरखीचे आहे ते सेत कंबरखान चौगुला याचे आता धाकटे बायकोचा विस्तार 
बयाजी पाटील १ वडील याचे पाठीचा अंतोजी प॥१ त्याचे पाटील रायाजी प1॥ १ याची आई धाराई 
आता तिला येक लेक होता तेव्हा जिजाबा आऊ साहेब याचा हुकूम जाला आणि दाई करून 
प्रतापगडास नेली माहाराज सिवाजी राजे यांचे श्रीस दूद नव्हता म्हणौनी दाई केली आणि संभाजी 
राजे यांसी दूध लाविले पाजीत असता राजे थोर जाले मग दुध हा खावची आसामी दिधली धाराई 
आवा तैनात वरसाची दर साला होन २६ पावत होत तेव्हा धारावचे पुत्र २ दोघं येकजण 
पणलीयात सरनोब(त) ची चाकरी करीत होता त्याचे धाकटे भाऊ रायाजी नाईक सायेलेकेची 
(सुहेकेची)(सेवेळा माची) नायकी रायगडची करीत होते. याचे वडील बंधू अयाजी पाटील कापूर 
वाहले वर नादत होता याचे सेत सुरूच टक्के ४० ईसारसेत टक्के ३० मिरास वढशेत कुसुर बावा 
टक्के १२६ याचे बाजूचे भाऊ हारजी गाडे ते दिवल्यचे सियचे कमोदाचे सेत टक्‍के ४० मिरास हरसेत 
सटवोजी वा॥ गाडे सेत ३० मिरास हरसेत दादजी प॥ गाडे सेत ३० सटवोजी प।॥। गाडे सेत टक्के 


परिशिऐे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४७१ 


तीस दादजी खाल ता सटवोजी प॥ वाडे तीन त्याकडे वाडे २ या खेरीज पदाजी प॥ धावडा लांब 
हात १०० कालोजी प॥ घरवाडा हात लांब १०० तुकोजी पाटील यांचा घरवाडा लांब होत १०० 
सटवाजी प॥ मो व तुळाजी प॥ दादजी प।। व अंतोजी प॥ याचा मुल पुरूष १ हे चौघे भाळ या खेरीज 
चौगुला यास घरवाडा लांब हात ५० चौगुलकी मुसलमानास दिधली भिकाजी प॥ यान सखाजी प॥ 
नागर कालोजी प।॥। नागर तुकोजी प।॥। नागर आताजी प॥ या सिवाय बाजूचे भाऊबंद बयाजी प॥ व येस 
पाटील हे पाटिलकी करीत होते ते समई निबालकराची धरणी आली तेव्हा बजाजी नाईक व माहादाजी 
नाईक याची धरणी आली निबालकर बारा मावले दाईत खात होते दोन वरसे पावले नव्हेत तेव्हा येस 
पाटील प्रतापगडावर गेला तेव्हा साडेतीनसे होन घेऊन आला. सुरयाजी प॥। सरपला जमाई रजाईस 
जाला ते वेळेस येस पाटील तिचा दादला बाहीर होता. बयाजी पाटील यास तीनसे होन आनून सुरयास 
प॥ याचे हाती देवून रजाई सोडवून आणली तेव्हा कानोजी प॥ धाडवा (धावडा) सारोल्याचा व कोडती 
राऊत व कुनबीथल नाईक आमचे आमचे ऐसे व बयाजी प॥ व सुरयाची प॥ सरपले ऐसे व भिक नाव 
महार संग घेऊन राजापुरी होनाची निशा केली निबालकराची गु।। सरवाडी पाटील जाधव पारिंजकर ते 
समई पुढे घ्यावे निशा करावी तो सास्तारवान पुणीस आला तेव्हा राजे मिरजा याण पुरंधर घेतला मुलुक 
आगदी ओस जालाआ (स) ता बयाजी प॥ गाडे यानी वऱ्हाडास (१) भिक्या महारास दिल्हे होन दोन 
व गुलमण २ बकाजी तेलीयासी गहू खंडी ५ व >*खडी ४ व गूल मण १६ हे घ्यावे तो मुलुक 
वोस जाला ते तसेच राहिले सरयाजी प॥ हरचंद्रिचे यास बयाजी प।। याणी गुलमण ७ दिधल 4 तेली 
याची निशाणी लाट तो तैसाची राहिला येणप्रमाणे भावाचा इनाम १ व देवाची गुरवकी १ व सुतारकी 
येक व माहारकी येक यासिवाये परटकी १ कोयजी राऊत येसा नवशाचा गाव ती जागा वाटला चौथी 
तकसीस राहिली ते चोगुला व बलुते देखील समजोन पुरवणी केली पुढ कुनबी हरकत करतील त्यास 
त्याच्या आईवर गडघू असो. जेव्हा वाटन्या जाल्या ते समई कान्होजी पाटील धाडव मोजे सारोले हे 
आले होते. खंडोजी पाटील तनपुरे धागवडी ऐसे दोघे व संताजी पाटील बाठे मौजे कुमेसी ऐसे तिघे प।। 
आपले दोन्ही गावचे प॥। व थलचे पाटील ३ तिघे ऐसे मिलोन भाडन तोडून भलभीत वाटले भीक महार 
येक व सोमपर गुरव येक व नारोपंत प्रतापगडीहून आले होते. तेव्हा बकाजी फर्जद सागाते होता तानाजी 
सेरेकर होता इतकियांच्या गोह्या गुदरल्या कालयुक्त नाम संवत्सरी गाव दणाणीला काल पडिला तो 
संभाजी राजे (धरं) ले पाटिलक्या शहाजणीपादशा औरंगबादचा याचाबाप बेदरी होता ते समईच्या 
पाटीलक्या तेव्हा कासाराचा मुलीक होता ते समई पातशाही चाकर खेलोजी राजे यांचे पुत्र मालोजी राजे 
यांचे पुत्र शहाजी राजे याचे पुत्र शिवाजी राजे याच्या राज्यात इतका करिणा जाला हा कागद सही बी।। 
नारोपंत जिजाबाईसाहेब यांचा कारकून. (कृ. वा. पुरंदरे भारत इतिहास संशोधक मंडळ त्रैमासिक वर्ष 
१० अंक ३ पान १३२ इ.स. १९२९) 


४७२ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा परिशिष्े 


परिशिष्ट दोन 
शिर्क्यांचे बतनपत्र 
लेखांक ४३८ शक १६४०, कार्तिक व, २, (इ. १७१८, नोव्हें. १८) 
श्री 
वर्भिषु विक्रमो वि: 
वामनी शभु सनो 


रस्तै मुद्रा शिवराजस्य राजते 


स्वस्तिश्री राज्याभिषेक शके ४४ हेमलंबी नाम संवत्सरे कार्तिक बहुल प्रतिपदाभुगुवासरे 
क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शाहु छत्रपति स्वामी याणी राजश्री पिलाजीराव बिन गणोजीराव सिर्के 
देशमुख मामले दाभोळ यांसी दिल्हे वतनपत्र येसे जे तुमचे चुलते राजश्री देवुसी सिर्के स्वामीसंमिध 
किल्ले साताराचे मुक्कामी येऊन विदित केले की दाभोलची देशमुखी देहाते दुतर्फा एक हमजाबाद 
उर्फ खेड विलायत व एक जाफराबाद ऊर्फ खेड विलावेत व एक जाफराबाद ऊर्फ खेडं विलायते 
ऐकून सातवे वीस देह व कसब व बंदर दाभोल मामले मैपून मुस्तफाबाद येथील देशमुखी वतनपुर्वी 
ब्राह्मणाचे त्यास या ब्राह्मणापासून औरंगजेबाचे कारकीर्दीत आदिलशहा पादशहानी हरामखोरी जाली 
याबदल बादशहानी ते देशमुख ब्राह्मणे कबिल्यासमेत जहाजावरी चंढवून बारा अरबास पाठवून 
मुसलमान केले देशमुखी वतन अमानत केले व कितेक वर्षे अमानत असता शुंगारपुरीत सुर्याजी 
राजे सुर्वे प्रभानवलीकर होते त्यांनी आपली लेकी पिलाऊ राऊ सिर्के यांस देऊन सोईरक 
केली तेव्हा पादशहास विज्यापुरकरी अर्ज पोहोचवून पिलाजीराव यास दाभोल मामल्याची 
देशमुखी मागितली पादशहा मेहेरबान होऊन देशमुखीवतन महामत केले वतनाचा कबज 
जालेल्या प्रसंगी वतनाचा भोगवटा व्हावा तो कैलासवासी..... छत्रपती थोरले स्वामीस 
तळकोकण कबज जाले त्याप्रसंगी वतनाचा भोगवटा न जाला त्याउपरि कितेक मुदत जाल्यावर 
पिलाजीराव यांसी राजश्री स्वामींनी सोयरीक केली आपली लेकी राजकुंवर बाई गणोजीराजास 
दिल्ही पिलाजीरायांची लेकी जिऊबाई राजश्रीराजे यांस केली पिलाजीरायावरी कृपा करुन 
चालवित होते ऐसे असता लखम सावंत सरदेसाई म॥ कुडाळ भिमगड फोंडे प्रांत फिसाहत केली 
कोकण वसाहत नव्हे ऐसे जाले याकरीता राजश्री स्वामीनी पिलाजीरायास आज्ञा करुन लखम 
सावंताकडे पाठविले ते जाऊन त्यास भेटोन कितेक प्रकारे त्यासी बोलोन त्याचा शक तोडून 
आणाभाका क्रिया देऊन लखम सावंतास राजश्रीचे भेटीस आणिले महाड मुक्कामी भेटी केली लखम 
सावंताचा तह करुन त्यास त्याचे वतनावरी ठेवीले पिलाजीरायांनी अर्ज केला जे उर्जित अदलशहानी 
आपणास महामत केले आहे त्याचा भोगवटा जाला नाही ते वतन आपले आपणास देऊनु चालवावे 
त्यावरुन राजश्री स्वामीनी आज्ञा केली की आपल्या राज्यात वतने द्यावयाचा दंडक नाही परंतु 
स्वामी कार्ये केले व सोयरिका जाली तरी चिरंजीव राजकुवरबाईस पुत्र होईल तेव्हा हे 
देशमुखी वतन आपण देऊनु ते आज्ञा मान्य करून उमेदवार राहिले त्याउपरि राजश्री स्वामी 
राज्याधिकारी जाले तेव्हा तो प्रसंग करावा तरी राजकुवरबाईस पुत्र जाला नव्हता म्हणून प्रसंग न 


परिशिष्टे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४७३ 


केला यानंतर राजश्री - स्वामी राज्याधिकारी जाले तांत्राचे दाटिचे प्रसंगे कर्नाटकात चंजी प्रांते गेलो 
तिकडे तांब्राच्या फौजा झुलपुकारखान जाऊन चंजीस वेढा घातला तेव्हा राजकारण करुन राजश्री - 
स्वामी चंजीतून निघोन वेळुरास गेले त्या वेलेस गणोजीराव मोगलांचे चाकर असता राजश्री स्वामीस 
रात्रीचे अरणीस पाठविले व सौभाग्यवती ताराबाई व राजसाबाई राजकुवरसहित चंजीहून काडून 
अरणीस पाठविली या सेवेमुळे राजश्री संतोशी होऊनु अक्ष्य वतन द्यावयास उदित होऊनु काये 
पाहिजे ते मागा आज्ञा केली तेव्हा गणोजी राजे याणी ते आपले बाप पिलाजीरायास मेहेरबान होऊन 
दिल्ही परंतु भोगवटा न जाला त्या वतनावरी कोण्ही वतनदार नव्हता म्हणोन चंजीचे मुक्कामी 
राजश्री खंडो बल्लाळ चिटणीस यास स्वामींनी कृपाळु होऊनु दिली आहे येशास राजश्री थोरले 
स्वामीनी आपणास अंदण देऊ येसे अभये वचन दिले त्यांचे वचनाप्रमाणे आपणांस पुत्र जाला आहे 
पिलाजीराव नाव ठेविले असे तरी ते वतन आपणास द्यावे वडिलांचे अभये वचन सत्य करावे - 
आपणास मागणे आहे त्यावरुन राजश्रीनी बलाल यांचे समाधान करुन दुसरे वतन देऊ केले आणि 
दाभोळचे देशमुखीचे वतन गणोजी राजे यांस दिले पत्रेवरुन तिन्ही राजश्री खंडो बलाल चिटनीस 
यांस पत्रे दिली होती तेहि घेऊन गणोजी राऊ याजपासी दिल्ही बेळूराहून राजश्री स्वामी स्वार होऊन 
स्वराज्यास स्वदेशास आले रामोजी शिर्के विन कान्होजी सिर्के गणोजी रायांचे पुतणे याजपासी 
वतनाची पत्रे देऊन इकडे पाठविले इकडे आलियावरी ती राजश्री स्वामींनी देविली त्या पत्रात 
आपले नांव घालून राजपत्रे घेतली आणि वतनाची कमावीस करु लागले. आपणास वतनास दखल 
होन देतनासे जाले त्याचा आमच्या कथला होऊ लागला चिरंजीव पिलाजीस कर्नाटकात राहिले 
गणोजीराव निवर्तले यैसे असता कितेक दिवस रामोजी सिर्के यांचे पुत्र कान्होजी सिर्के व बहिर्जी हे 
वतन बलावुनु अनुभव करिनासे आपणास काही देत नाहीत तरी स्वामींनी करिता मनास आणून 
गणोजी राजांचे वतन त्यांचे पुत्रास आपण बंधू आपणास दिले पाहिजे म्हणून विदित केले ते 
स्वामींनी अंतःकर्णास अणून याचा व त्यांची मनसुफी करावी स्थल व गोत व स्थलास लाऊन द्यावे 
ऐसे करुन विठोजीराव व दौलतराव व कान्होजी व बहिर्जी शिकें यांस हुजुर आणून गोतास 
राजीनामे द्या म्हटले व स्थलास जाऊन वेव्हार सांगा गोतमुखे न्याये होईल त्याप्रमाणे वतन 
चालविले जाईल. पैकी आज्ञा केली त्यास विठोनी व वरकड मान्य नव्हते राजनामे दिलात घेऊन 
कथल करु लागले त्याउपरि स्वामीने चंजीस सरकाकून होते त्यामधे जे सरकारकून हाजीर आहेत 
तव राजश्री शंकराजी मल्हार मोगलाईतील सैदांचे तर्फेने आले होते व राजश्री मानसिंग मोरे खंडेराव 
दाभाडे सेनापती हेही चंदीस राजश्री काका स्वामी संनिध होते त्यास बोलावून व राजश्री सुलतानजी 
राऊ निंबाळकर सरलष्कर व वरकड भले लोक व कितेक परगणियाचे देशमुख देशपांडे मोकदम व 
मरवतदार एकारिना लोक सभेत बोलावून त्यास त्यांचा करिना विदित केला तेव्हा समस्तानी 
विदित केले की देवजी शिकें यांनी करिना विहित केला तो. यथार्थ आहे वतन गणोजी राऊ सिर्के 
यांस दिल्हे रामोजी सिर्के त्याचे पुतणे म्हणून त्याणी वतनाची पत्रे त्या पासी देऊन इकडे पाठविले 
तेवढीयातच रामोजी व त्याचे भाऊ वतन अनभऊ लागले वतनाचे खावंद विठोजी व दौलतराव व 
कान्होजी व बहिरजी सि्के हे खोटे यैसे कलो आले त्यास सदरेकरुन उठाऊन दूर केले स्वामी थोरले 
कैलासवासी राजश्री काका स्वामींचे वचन परिपालन करावे हे अगत्य वडिलांचे चालवावे हाही 


४७४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा परिशिष्टे 


अगत्य म्हणून पुन्हा वरी स्वामी कृपाळू होऊन मामले दाभोलची देशमुखीचे वतन तुम्हलाच बहाल 
केले असे तुही व तुमचे पुत्र पोत्रादि वंशपरंपरे ते वतनाचा उपभोग करुन दंडकप्रमाणे वतनाची सेवा 
करीत जाणे या वतनास रामोजी सौर्के यांचे पुत्रास व विठोजी सिर्के व दौलतराऊ सिर्के यास समंध 
नाही जाणीजे लेखनालंकार. (सीमा) करीत 


स्जुसां 
बारसुद मंत्री बारनार 
सुरसुंद 
(शिवचरित्र साहित्य खंड ३ लेखांक ४३८) 
परिशिष्ट तीन 
सरदेसाई यांचा वाडा 
श्रीनरहरी प्रसन्न 
राजाश्रिया विराजीत राजमान्य राजश्री दिनकर रावजी भाऊ 
स्वामीचे सेवेशी 


पोष्य सदाशिव नायक सरदेसाई कृतनेक साष्टांग नमस्कार विनंती येथील कुशल ता छ ५ 
जिलकादपर्यंत श्री कृपेकरुन वर्तमान यथास्थित असे विशेष आपणाकडून पत्र येऊन कुशलार्थ कलत 
नाही तरी ऐसे नसावे निरंतर पत्री संतोषवीत असावे यानंतर कसबा संगमेश्वर येथे आमचा वडिलोपार्जित 
वाडा आहे त्याजकडील वरपल होते ते जळाले त्या अलीकडे लाकडी काम वाड्यावरी करुन शाकारणी 
नहुती त्यास गुदस्ता एक सोपा बांधावयाचा उद्योग आरंभिला तेव्हा हा राजवाडा ऐसे सरकारात 
समजाविले त्यावरुन आम्ही तुम्हांकडे व राजश्री बाबुरावजी व बालंभट हर्षे पुणेयासी गेले ते समई 
आम्ही वाड्याचा मजकूर.... श्रीमंतांच्या कानावरी घालून घर बांधवयावीसी आज्ञा घेऊन पाठवावी ऐसे 
सांगितले त्यावरुन त्यांणी सदाशीव भट नानल याजकडून व वेदमूर्ती राजश्री व रावजी व राजश्री 
बालभट हर्श यांजकडून श्रीमंताचे कानावर घालून राजश्री महादाजी पंत काले निसबत सरसुभा याणी 
परवानगी सांगितली जे हजार रुपयांचा कतबा सरदेसाई याणी आपला वाडा म्हणोन त्याज पासून 
घ्यावा आणि चौकशी करुन वाडा बांधावयासी परवानगी त्यास द्यावी याप्रत जाली आहे म्हणोन आपले 
लिहिले आहे नंतर राजश्री परशुरामपंत दादा याणी आम्हास बोलावून नेऊन हजार रुपयांचा कसबा 
मागितला तेव्हा आमचा वादी कोण म्हणावे त्यास पुसिले तेव्हा त्याणी उत्तर केले की सरकारातून 
चौकसी करावी म्हणोन आज्ञा जाली आहे त्यावरुन चौकसी करितो तेव्हा आपण वाडा वतनी श्रीमंत 
कैलासवासी संभाजी महाराज किले रायगडाहून मोगलांचे अडचणीमुळे कबजीचे बुद्धीने जरोर निघोन 
संगमेश्वरी आले ते उन्हाळा जमात वाड्यानजीक होते पर्जन्यकाल आला चहुकडे धामधूम ऐसी संधी 
पडिली त्यात आमचा वाडा मोठा पाहून आमचे वडिलांजवळ जागा मागोन वाड्यात येवून अडीच 
(महिने) पर्यंत राहिले पुढे शेख निज्याम सुभा मोगलांकडून येवून त्याने हस्तमत करुन नेले ते समई 
वाडा आमचा जाहिला व गावातील देवळे फोडिली व देव बाटविले या प्र॥ महार्णव जाहाले मोगलाने 
प्रांत काबीज केला कसब्यात गढी बांधली प्रांतास कौल दिला तेव्हा आमचे वडील रंगोबा नायक याणी 


परिशिष्टे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४७५ 


वाडा बांधोन वस्ती केली वीस पंचवीस वर्षे नांदले त्याजवर त्यांचा काळ जाहला त्यांचे पुत्र पांच वडील 
केशव नायक व गणोबा नायक व विसोबा नायक व दादोबा नायक व अंबोला नायक ऐसे नांदत असता 
नारायणराव घोरपडे कानोजी आंगरे याजकडे सुवर्ण दुर्गास हबशीयाणे शह दिला तो उठवावा म्हणोन 
कैलासवासी अमात्यपंत याणी पाठविले होते तेथील शह उठवून मागारे आलो ते समई सावर्डे 
महालातून लूटीत आले कसबा संगमेश्वर येथे २० दिवस तळ दिला कसबा लुटिला तेव्हापासून 
कसब्याचे लोक वरघाटे जाऊन बाहेर प्रांतात जाऊ राहिले ते अद्यापी गांवी आले नाहीत तेव्हापासून 
कसबा खराब पाडिला महाल १० वर्षे उजाड होता त्याजवर श्रीमंत कैलासवासी श्रीपतराव पंतप्रतिनिधी 
यांनी आमचे चुलत आजोबा विसोबा नायक याजला सातारे वासी बोलावून नेऊन महाल भरावयांसी 
कौल दिला त्याज करुन माहाल भारिला आणि प्रचितगडी माणसे होती ती कसब्यात आणून वाडा 
बांधून राहिले महालाचा कारभार दहा बारा वर्षे त्यांनी केला पुढे माहाल श्रीमंत केलासवासी कान्होजी 
आंगरे सरखेल याजी श्रीपतरावयाजकडून हजारा करुन घेतला तसे दोहो वर्षांनी विसोबा नायक वारले 
त्यांची सी समागमे गेली अंतोबा नायक होते तेही एक वर्षानंतर विशालगडास गेले नायक चुलते 
वाड्यात उस्तवारीस ठेविला होते त्यास रत्नागिरी शेखोजी आनंद घेतली तेव्हा केशव नायक कुशाबास 
गेले तेथून येवोन रत्नागिरीस घर बांधोन राहिले कसब्यातील वाड्यात बिराड ठेविले होते त्याचे हातून 
आग लागली किंवा कांबळ्या चाकर वाड्याचे उस्तवारीस ठेविला होता त्याचे हातून आग लागोन वाडा 
जलाला ऐसी लोकांची बोली आहे त्यास अजमासे पास वर्षो अलीकडे होतील वाडा जलाला परंतु 
वाड्यानजीक बाग व वाड्यांचे इमारतीचे रखवालीस चाकर नेहमी घरे बांधोन वाड्यापुढे आहेत व 
सिमग्याचा मान आपली वस्ती वाड्यात नाही तथापि चालत आहे ये विसयीता करिना आलाहिदा राजश्री 
परशुराम पंत याजकडे लेहून दिला आहे त्याजवरुन सर्व अर्थ आपल्या ध्यानात येईल कसब्यातील वाडा 
आमचा येथच वडिलांची वस्रे चाकर कुणबिणींची सभोवती वाड्यापुढे घरे आहेत कसब्यात नांदणूक 
याजमुळे वाडा मातबर बांधिला आहे कसब्याखेरीज खाजगत वतनी गांव व सुभ्यास कारभारामुळे आणि 
पडे व कारभारी नेहमी राहात याजमुळे वाडे बांधिले आहेत ते हाली वाडे आहेत परंतु त्यांची इमारत व 
आवार व बागेतील जुनी झाडे आहेत 
सरदेसाई (संगमेश्वर)यांचा वाडा राजवाडे खंड २० लेखांक २८९ पृष्ठ ४३० 
(राजकोय महत्त्वाच्या गोष्टी पृष्ठ ४१) 


परिशिष्ट चार 


समाधी व्यवस्था 
पुणे जमाव रुमाल नंबर १९९३ मौजे वदु ब।। (बुद्रुक) 
श्री र 
पुरसीस मोकदम मोजे वढु बु॥। ह (तर्फ) पाबळ पो (परगणे) मजकूर प्रा (प्रांत) जुनर सु! 
समान अशर मयातैन व अलफ सन १२३७ फसली सन १८२८ इसवी तारीख ३१ माहे मार्च 
मौजे मजकुरी पाटील तक्षीमा कीती त्या पौ (पैकी) प्राचीन कोण व नवीन कोण नवीन 
असल्यास खरीदी केल्यास कीती वर्षे जाली व मोजे मजकूरी सादी व गावनी॥। (नीसबत) इनाम कोणास 


४७६ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा परिशिपरे 


कीती आहे व वहिवाट ज्याची त्याजकडे आहे किंवा नाही व पाटील कुलकर्णी यासी हाक घुगरी वगरे 
काय पावले याचा मजकूर काये तो लीहून देणे तारिख मजकूर 

याचे उत्तर 

पाटील तक्षीमा दोन २ प्राचीन 

१ सिवले पा (पाटील) नीमे प्रा 

१/२ आरगडे पा नौमे प्रा 

सदरहु तक्षीमा दोन आहे गाव नाग (नीसबत) इनाम 

- पाटील यास इनाम 

&' ६ सिवले पा (पाटील) ऊधोपटी यल पौ (पैकी) रुके 

& ६ आरगडे पा (पाटील) बांबुथल पग (पैकी) रुके 

सदरहु जमीन इनाम दखलबाद आहे परंतु उभयतांचे कटकटीमुळे बहुत दिवस चालत नाही 
नीपोटी चाकरी करीतो नवीन खरीदी काही नाही व खा खेरीज काही नाही 

८ ४ मुलाणा मुलानाथल पौ (पैकी) रुके ४ प्राचीन बहुत दीवस चालत नाही नीपोटी चाकरी 
करीतो नवीन खरीदी काही नाही व खा खेरीज काही नाही 

& ४ मुलाणा मुलाणथल पौआ (पैकी) रुके ४ प्राचींग बहुत दीवस चालत आहे हली गुलाबा 
वहीवाट करीतो 

& ३ चिंचवडकर देव यास करांड्याचे सालापासून गावानी दिल्हे आहे त्याचा कागद त्याज 
पांसी आहे आज ता (तागायेत) वहीवाट चालत आहे इनाम देण्यास कारण की जे वेलेस गाव पलोन 
गेला ते वेलेस गावापासी खंड मागू लागले सा (सबब) इनाम दिल्हे 

३ माहार यास 

“/ ६ हडकी & ६ हाडोला / ३ दीवटेके 

सदरहू माहार यास इनाम आहे की गावची व गावात सरकार आलेयावर चाकरी वगेरे हारटका 
काम पडते सा (सबब) इनाम माहार यास बहुत दिवस आहे व हलीही चालत आहे पौ (पैकी) हाडोल्या 
बा (बाबत) रा (रूपये) २४ सरकारात देत आहे. 

१ कुलकर्णी यास गावचे चाकरी बा (बाबत) मुशाहीरा गेला दर रुका कैली &% १॥ दीड 
पायली लावण जमिनीवर आहे व नख्त पोत्या पोण (पैकी) रा (रूपये) १२ बारा व चांभाराकडुन जोडा 
आहे या खेरीज काही येक नाही कलम ग्राम जोसी यास नख्त रा (रूपये)६ 

१ साद पोत्या पोग (पैकी) आहे कलम सदरहु प्राण (प्रमाणे) वहीवाट आहे प्रांचीन चालत आहे 
तारी मा (मजकूर) 


नी (निशाणी) नांगर ट्र 


बरा गणेश हणमत बोकील 
जोसी कुलकर्णी मौजे मजकुर सदरी इनाम हक वगैरे पुरसीतीत लीहून दिल्हे त्यास सदरहुचा 
दाखला जुने कागदी आहे किंवा नाही व सदरहु इनामाची वहीवाट ज्याची त्याजकडे चाली आहे किंवा 


परिशिष्टे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४७७ 


कमजादा जत्फ खलेल जाली होती ते लीहून देणे ता मजकूर 

याचे उत्तर इनामाचा दाखला जुने कागदी नाना फडणीस यांचे कारकीरदीचे झडत्या ताम याजकडे 
दिल्हे आहे त्यात दाखला पुरऊन देऊ दरम्यान इनामाचा खलेल आज ता जाली नाही पाटील याचा 
इनामाचा मात्र खलेल आहे त्यात शे पडल्यास सरकारचे गुणेगार व वतनावेगले हे ल्गी (लीहुन) दिल्हे 
सही ता मार 

बी गणेश हणमंत बोकील जोशी कुलकर्णी मौजे मार 


२) पुणे जमाव रुमाल नं. १९९३ मौज वु बु।। 
श्री 

पुरसीस रागा वा (वढद) फते महमद मुलाणा मोजे वोढु ता पाबळ पो मजकूर सुभा पुणे सु 
समान आसरीन मयातैन व अळफ रान १२३७ फसली सन १८२८ इसवी तुला मौजे मजकुरी इनाम 
जमिन रुके ४ आहेत त्यास सदरहु इनाम तुला कोणी कधी बा दिल्हा व सदरहु इनमा खेरीज आणखी 
काही प्राप्त आहे किंवा नाही हे लेहुन देणे ता १ अप्रेल 

याचे उत्तर मोजे मा म्हसीदीस इनाम जमिन रुके » ४ च्यार मामुल प्राचीन चालत आले आहे 
त्यास आम्ही म्हसोदीची चाकरी झाडलोट व चिराखवाती वगैरे रीता फकीरा फुकरा व ताबुद दरसाल 
करीतो सा इनाम दील्हे आहे आम्ही वहीवाटी करोतो दुसरे आम्ही गावची चाकरी करीतो त्या बाबत मात्र 
घेतो या खेरीज दुसरे काहीयक नाही हे ल्या दिल्हे सही ता मा 


३) पुणे जमाव रुमाल नं. ११९३ मोजे वढु बु।। 
वढू बु।। येथील सिवले पाटील यांची तकरीर 
श्री 

वारीष मोजे वढु बु॥ (बुद्रुक) ता (तर्फ) पाबल सरकार जुनर येथील नीमे मोकदमी सिवल्यांची 
आहे तीज बा (बाबत) रामजी वा (वलद) सिवजी पा (पाटील) व खंडोजी वा (वलद) रखमाजी पा 
(पाटील) सिवले आपलळी म्हणून कजयास प्रवर्तोन सुंभा येऊन जामीन करीणे पुरसीसा राजीनामे देऊन 
मौजे मार (मजकूर) चे पांढरीस पुण्याचे मुग (मुकामी) आणोण श्रीनागेश्वर माहादेव पेठ शाहापूरा याचे 
देवालई सडी घेतल्या सा सलस समानीत मयाव अलफ सन ११९२ माहे जाखर (जमादीलरवर) 
वैशाख मास त्यातील सारांष व वाद्यांचे तकरीरा पुरसिसातील सारांष 

वादी यांचे लीग (लीहीलेला) मा (मजकूर) 

अग्रवादी रामजी पा सिवले याची तकरीर की कदीम पाकी (पाटीलकी) ऊधावा बावाची व 
मोकासा ही बावाकडे होता संतान नवते सिंष शाखा होत्या त्यांत राजवी सिवल व खंडोजी तराल कुणबी 
शाहाणे होते त्यांचे हवालनी पाकी (पाटीलकी) करून बावा कासीस गेले त्यामागे ऊ भयेता पा 
(पाटील) को करीत असता आपआपल्यात भांडू लागले सिवला जातवान जाला हक याची बाकी 
सेकली सबब तराल कजीया करू लागला त्याने सिवल्यास पीटोन बाहेर घातले तेव्हा आमचे वडील हर 
पा(पाटील) व साबाजी पा (पाटील) नागर गावी मातबर होते वढुची व भोवर गाव दोनच्यार 
फौजदारीचे होते त्यांची पाठ रावजी निघाला तराल माझी आदावत करीतो त्यास मारून काढणे आणी 


४७८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा परिशिष्टे 


पा(पाटील)की दरोबस्त करणे त्याजवरून आमचे वडीली तरालास आणुन पंचाईत केली इनसाफ मुले 
तराल खोटा जाला गावातुन गेला ते वेलेस खर्च वेच ही बहुत जाला व सिवल्याकडे बाकी राहीली होती 
तेही दील्ही तेव्हा रावजी बोलला की पैकाही आम्हास मिलत नाही व तराल कोणवेलेस काये करील 
त्याची आदावत ही सोसवणार नाही याकरता दरोबस्त पा(पाटील) की तुम्हीच करणे आम्हास घर सेत 
दयाल ते घेऊ न राहु त्या वरून त्यास जगावयास सेत व येक वाडा दील्हा त्या प्रो(प्रमाणे) त्याचे 
वौशज हालीपर्यत आनभवीत आहेत आमचे वडील दरोबस्त प्रो(प्रमाणे) करू लागले तराल कुलाला 
नेमून आमचे वडिलांवा मारा करावयाचा विचार केला तो तेजजी आरगडे याणे आमचे वडिलांस 
सांगितला की माझा वडील भाऊ ही तरालास मिळाला आहे त्याने व तरालाने नीमे नीम पा(पाटील) 
की करून तुमचा घात करावासे केले आहे त्याजवरून आमचे वडील सावध जाले तेजजीच्या भावाचे 
नावाचे स्मरण नाही मारेकरी यांचे व आमचे वडीलांचे हणवंता पांसी जुंजं जाले तरालाचे लोक मारून 
लावले आमचे वडील ही येक-दोन खुन जाले त्यावर तेजजी म्हणो लागला की माऱ्याची बातमी 
पोहचऊ न तुमचे जीव राखले आम्हास काये देता तेघ हरजी पा(पाटील) याणी उपकार मानुननीने 
पा(पाटील)की माघारी त्यास दील्ही त्याचे वोशज हाली पा(पाटील) की करीत आहेत तेजजी आरगड्याचा 
भाऊ तराला वार गेला तो काही गावांस आला नाही आपला हर पा व आरगडा तेजजीयाणी पा की 
बराबर केले त्यावर हत्याजी वा(वल्द) हरजी व वणगोजी पा आरगडा याणी पा केली हत्याजीचा पुत्र 
सिवजी पा या बराबर लखजी पा व त्याचा चुलत भाऊ मयाजी पा याणी पा की केली यांचे वडील 
धाकटा पणा वा(बाबत) भांडण लागले तेव्हा आरगडे यांचे कजीयामुळे मानपान होलीची पोली अमानत 
पडली आमचे वडीलांचा - जाला सबब कारभार सोडुन घरी बसले तेव्हा जैलजी सिवले त्यास आमचे 
वडीलांनी घर सेत देऊ न को होता तो गांवचा कारभार करू लागला हाली खंडोजी पा वा(वळद) 
रखमाजी पा सिवले वाद सांगतात याचा वडील सितोजी त्याचा पुत्र विठोजी वांये देशाऊ न आमच्या 
गावास आले त्याजला आमच्या वडीलांनी जाधवथळा बा(बाबत) वाडा व सेत रूके » ७॥ दीलहे त्या 
पौ ऊ धेपाट्या पौ & ६ व मरगला थळातील &' १॥ दील्हा आमचे वडीलांची नातवानी जाली गावात 
फीतुर जाल म्हणोन जैतजीकडे कारभाराचा डौल पडला वीठोजीचा पुत्र रखमाजी पा की चाकभार करू 
लागला हा कसा करू लागला यांचे वर्तमान जैतजीचा नातु दसमाजी यांस पुसावे हरजी व साबजी 
आमचे वडील त्यांज पासोन सिवजी पावेता तीत डोया मानपान होलीची पोली सर्व भोगवटा घेतला 
आहे हे पाढंरीचे मुखें खरे करून देऊ ने देऊ तर खोटे व गुन्हेगार म्हणावे १ 

पश्चमवादी खंडोजी वा(वलद) रखमाजी पा(पाटील) सिवले यांचे तकरीरेतील मार(मजकूर) 
की मापले मुल ठिकाण नागरगाव तेथील मोकदमी आपली होती तो मुल पुरूष चांपाजी त्यास पुत्र दोन 
वडील राघोजी पा(पाटील) व धाकटे खेलोजी पा(पाटील) चापाजी पा लास वंढुची जाहागीर होती 
तेथील पाटील ऊ धवा बावा माहापुरूष त्यांचे आडनाव जाधव त्याचे सिष्य आमचे वडील चांपाजी 
पा(पाटील) त्यास ऊधवा बावा कडे पांडरीची बाकी सेताची होन ३५० ते द्यावयासी यैवज नाही 
कासिस चालीले तेव्हा आमचे वडीलास म्हणाला तुंम्ही जाहागिरदार आणि सिष्य ही आहा मोकदमी 
तुमचे हावाली केली तुम्ही आपली बाकी वारून घेणे आम्हास कासिस रा(रवाना) करणे त्याजवरून 
तीनसे रूपये देवन वाटे लावीले त्यवर नागर गांव मोडीले तुलापूर वसले तेथील मोकदमी राघोजी 
पा(पाटील) लस दीलही वढुचि पा(पाटीलकी) मो(मोकासा) खेलाजी पास (पाटलास) दिलही दोही 


परिशिणे ज्वलज्ज्वलनतेजस स॑'भाजीराजा ४७९ 


गांवच्या पाटीलक्या करूं लागले खेलाजीचा पुत्र राघोजी त्याचा माहादजी त्याना सितोजी त्याचा विठोजी 
त्याचा रखमाजी त्याचा आपण खंडोजी पा(पाटील) यो.(येकोण) सात डोया पाकी(पाटीलका) 
आनभऊ न आहो यैसे आसता आमचा वडील माहादा पा(पाटील) याचे कालकिदीस त्याजवर 
मोगलाईतून दंगा जाला माहादा पा(पाटील) यास धरले धर्मनाक माहार गायेकवाड रखवालीस ठेवला 
त्याने महादजीस तसदी फार होऊ लागली सबब काढुन दील्हें पनाल प्रांजी जाऊ न राहीले माहादजी 
पा(पाटील) गेलीयार मागे हकिमाने महारास तगादा लावीला माहाराचे वतन जत्फीत ठेवले तेजजी 
आरगडा मोगलापासी चाकर होता त्याजला महाराचे शेत जत्फीत होते ते त्याजला लाविले सेरी केली 
माहादजी पा गैर हाजीर जाला म्हणोन आपले भाऊ बालाजी पा(पाटील) सिवले तुलापुरीहुन येऊ न 
वढुंची लावणी केली पाकी करू लागला माहादा पा(पाटील) गेल्यावर माझे तजजी आरगडा सेरकर 
गांवचा कारभार करू लागला त्यावर सिताजी पा(पाटील)वा(वलद) माहादा पा(पाटील) गावास येऊ 
न आपली पा की करू लागला तेजजीचा पुत्र वणगोजी त्याचा पुत्र लखली त्याचा चुलत भाऊ मकाजी 
आरगडा हा आपले बाप रखमाजी पा सिवले यांसी नीमे पा (पाटीलकी) माझी आहे यैसे म्हणोन 
वडीलपण पा की विसी भांडु लागला त्या दिवसा पासोन होलीची पोली आमानत पडली त्यवर इनसाफ 
होऊन निवाडापत्र जाले आहे ते बजीनस आपणाजवळ आहे हाली रामजी वा(वलद) सिवजी सिवला 
तुंम्हासी भांडतो याचे वर्तमान कसें आहेत सांगणे म्हणोन आज्ञा केली तर याचा वडील हरजी सिवला 
मावलांतुन चारण करू आला डोंगरी येऊ न राहीला त्यास बालोजी पा(पाटील) याणी विचारलें की 
तुंम्ही कोठुन आला तुमचे आडनांव काये गांव कोण त्यानी सांगितले आमचा गाव सिवली भेडली 
आमचे आडनाव सिवले येसे सांगितले. त्यास जखणी देवापासी सेत रुके & १० दिल्हे वाडी तेथेच 
घातली ते वाडीस राहुन ते सेत वाहुन राहील रामजी सिवला याचा आमचा येक मुल पुरूष नाही हा 
चारण करू दाहा रुके सेत वाहुन होता आलीकडे आम्हासी भांडतो याचे व आमचे वडिलांसी कजीया 
कधी जाला नाही आपल्या वडिलांनी पाकी(पाटीलकी) जागजागा विकली ते फिरोन सोडविले त्याचे 
दाखले आहेत या प्रा(प्रमाणे) खंडोजीचे तकरीरेचा मजकूर हरदो जाणास पुरविसा केल्या त्यांचीर उत्तरे 
वदले ते येणे प्रमाणे 

रामजी वा(वलद) सिवजी पा(पाटील)सिवले 

ऊ धावा बावा माहा पुरूष ब्राह्मण होता त्याचे मिरासिचे गांव व आडनाव ठाऊक नाही उज्याड 
पांढरी पडली होती तेथे वस्ती केली म्हणोनी ऊधोबाबाची पांढरी आद्याप वाचत आहे मोकासा व 
दराबस्त पा(पाटीलकी) त्यास कोणापासून कसी प्राप्त जाहली हे ठावके नाही त्यांचे वडीलाची नवती 
व त्यास भाऊबंदही नवते रांवजी सिवला व खंडोजी तराल हे दोघे मात्र सिष्य होते तरालाचे बुलाडे 
रावजीचा वौशज हाली केसोजी कालोसा आहे उधावा बावाचे कारकिर्दीस आजमासे वर्षे ४०० जाली 
म्हणोन कलम १ 

४) पुणे जमाव रुमाल नंबर ११९३ 

श्री 

यादी इनाम चिठी मौजे वढु बु॥ ता पाबल प्रांत जुनर सुा| तिसा आशर मयातैन व अल्फ सन 

१२२८ फसली १७३ इनाम कदीम 


४८० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा परिशिष्टे 


२४ श्री देव चिचवडकर यास जमीन रुके ८३ 

३२ मुलाणा यास जमीन रुके ८४ 

१२० माहार हडकी हाडवला व दीवटीके मिलोन जमीन रुके .1३ 
० पाटील यास इनाम रूके..।. बारा कजिया मुळे चालत नाही 


र७६ ..........: नी (निशाणी) नागर ”“” 


परिशिष्ट पाच 


छत्रपती संभाजीराजांचे दक्षिणेतील शिलालेख व ताप्रपट 


छ. संभाजीराजांच्या कारकोर्दीत त्यांनी अनेक मंदिरे व सतपुरुषांच्या मठाना इनाम दिल्याचे 
ऐतिहासिक कागद पत्रांतन उल्लेख आढळतात. समर्थ रामदासांचे समाधी मंदिर त्यानीच बांधले. 
पाटगावचे मौनीबाबा, लिंबचे सदानंद गोसावी, कोटींचे मल्हार गोसावी सदाव्रती, केळशी येथील याकूब 
अवलिया, कण्हेरी मठाचे वासुदेव गोसावी, यांना इनामे दिली, यातून त्यांच्या धर्मप्रवृत्तीचे दर्शन घडते. 

छ. संभाजीराजांनी दक्षिणेत काही धार्मिक गोष्टी केल्याचे त्यांच्या दोन शिलावरुन व चार 
ताम्रपटावरून लक्षात येते. त्या शिलालेखाचे व ताम्रपटाचे संशोधन तमिळ युनिव्हर्सिटी तंजावरच्या 
एकभ्पाथा( ० छष्टाश॥9 विभागाचे डॉ. राजू व डॉ. वाय. सुब्बरायलू यांनी केले आहे. व ते 
ा्ार्‍एगा$ ०10१1१5 & 009 014(85 ०1)॥०19॥15'$ या ग्रंथातून प्रसिद्ध केले आहे. हे शिलालेख 
व ताम्रपट तमीळ व संस्कृत भाषेत असून त्याची लिपी तमीळ व मोडी आहे. तथापि त्याचे इंग्रजी किंवा 
मराठी भाषांतर झालेले नाही, त्यामुळे त्याची नोंद संभाजीराजांवरील चरित्र ग्रंथात घेतली गेली नाही. 

सदरच्या शिलालेखावरील व ताप्रपटावरील मजकूराचा अनुवाद माझे मित्र डॉ. गोपालकृष्णन्‌ 
(सेवा निवृत्त प्राध्यापक (गणित), पुणे विद्यापीठ) यांनी करून दिला. याद्वारे संभाजीराजांच्या चरित्रात 
एका नव्या ऐतिहासिक साधनाची भर पडेल असे मला वाटते. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे - 


शिलालेख 

१. अर्काट जिल्ह्यातील चिदंबरम्‌ तालुक्यातील ममानगलम्‌ या गावातील एका शेतात खालील 
शिलालेख असून त्यावरील मजकूर तमीळ भाषेत लिहिला आहे. (६ जुले १६८३) 

एकोजी राजाचा पुतण्या संभाजी राजाच्या कारकिर्दीत सुभेदार गोपाल दादाजी पंडीतराव यास 
आज्ञा केली की पलायगोट्टाईच्या विवनाथस्वामी मंदिराचे जिर्णोद्धारासाठी केलेल्या कामगिरीबद्दल 
तुकोजी यास ८०० कुळी जमीन दान करावी, हे आज्ञापत्र करालाई कोनेरिच्या ताब्यात यावे. 

२. दुसरा शिलालेख चिदंबरम्‌ येथील नटराजमंदिरातील शिवगंगा तलावा (पुष्करिणी) च्या 
दक्षिणेच्या काठावर एका खांबावर आढळतो. (इ. स. १६८५) 

शिवाजीचा-मुलगा व शहाजीचा नातू संभाजी याने गोपाल दादाजी पंडित या त्याच्या लष्करी 
अधिकाऱ्यास शिवगंगा ही पुष्करिणी व शिवमंदिर बांधण्याची आज्ञा दिली. त्याप्रमाणे त्याने पुष्करिणी 
व शिवमंदिर बांधले. 

इ. स. १६८७ मध्ये अर्काट येथे गोपालदादाजी हे औरंगजेबाची सेनेस तोंड देत होते. विठ्ठल 
पिलाजी, गोपाळ दादाजी गोमाजी गायकवाड याना बरोबर घेऊन हरजीराचे यानी गोवळकोंड्याच्या 


परिशिष्टे ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४८१ 


कुतुबशााहीच्या प्रदेशावर हल्ला करण्यासाठी अर्काटला वेढा घातला. २. 


१९. ताप्रपट 

सन १६८४ 

आकार - २० सें. मी. % १८ से. मी. २ पाने 

भाषा : तमीळ - संस्कृत संमिश्र 

पहिले पान १० ओळी, २ रे पान कविता, आर्यवृत्त 

मजकूर - ब्रह्मदेव, इंद्र आणि देवगण, क्रषीगण ज्याची पूजा करतात, जो सर्व शक्तीमान 
आहे. सर्व शक्‍तींचा निर्माता आहे. त्या दक्तिचा सर्वाच्या कल्याणासाठी उपयोग होतो. जो सर्वाचा 
प्रतिपालक आहे. ज्याची सर्वजण आराधना करतात, पूजा करतात असा तो नटराज श्रेष्ठ आहे. 

शिवकर, सुंदर, सर्व सृष्टीचा निर्माता कर्ता शास्ता, अग्नी, पर्वत यांचा निर्माता, तत्पसूर्याप्रमाणे 
तेजस्वी असे नेत्र कमल असलेल्या कमलपर्णात विराजमान झालेल्या, प्रेम स्वरूप प्रतिपालक, जो 
केरळच्या पहिल्या पर्वतावर जलसंनिध असा मंदिराचा ताराज जणू त्या नटराजाची ज्याच्यावर कृपा 
झाली आहे. जो सर्व विद्वानांचा गुरु, जो ग्रह श्रेष्ठ आहे, सर्व विद्याकलांचा जाणकार नटराज कृपा दृष्टी 
लाभलेला सर्व शाब्दसृष्टीचा राज्यकर्ताच अशा मुत्तिया दिक्षितार याने कुंभकलश्ाभिषेक केला व त्याचा 
महिमा गायला (आरती केली) 

तिरुचिर्रमपलाटव मुनिवर यांनी २१.११.१६६४ रोजी अभिषेक केला. हा ताम्रपट केरळच्या 
शिल्पकारानी केला आहे. 


२. ताग्रपट 
सन १४.११.१६८६ व लहान छिद्र ३ पाने पहिले पान ११ ओळी 

दुसरे पान २२ ओळी 

तिसरे पान २२ ओळी 

भाषा : पूर्ण संस्कृत, मोडी लिपी व तमीळ लिपी 

१. रथाक्षरी संवंत्सरात कृष्णपक्ष, कुंभलग्र, दासम्‌ नक्षत्र अशा शुभ दिनी सर्वाच्या कल्याणझार्थ 
संभाजीराजानी नटराजास कुंभाभिषक केला. 

२. संमत सर्वदायी संवत्सर (दि. २५ रविवार) देवाला भन्नाबालम्‌ येथून मदुराईस आणले 
रक्‍ताक्षी संवत्सरात हा ताम्रपट विमनाकल्सम्‌ मध्ये केला. 

३. अक्षय संवत्सरात नटराजासभोत नृत्य करीत आहे. तो ३७ वर्षे १० महिने दूर होता. 
मार्गशीर्ष महिन्यात त्याने नृत्यसभा सोडली. संभाजी राजांचा सरदार गोपाल दादाजी याने रक्‍ताशी 
संवत्सरात ईश्‍वराच्या पदकमलाच्या पुढे सर्वानी व शिवभक्तानी, शिवयोग्यानी नतमस्तक व्हावे 
यासाठी मंदिराचा जिर्णोद्धार केला व मूर्तिची प्रतिष्ठापना केली. 


३. ताम्रपट 
सन १६८६ 
आकार १९.५ > १७.५ से. मी. 
वरचा भाग अर्धागोलाकार 
खालचा भाग चौकोनी 


४८२ ज्वलज्न्वलनतेजस सं'भाजीराजा परिशिष्े 


पहिले पान १३ ओळी 

दुसरे पान १४ ओळी 

ग्रंथलिपी 

१. खताक्षी नाम संवत्सरात संभाजी राजांच्या आज्ञेने जिर्णोद्धाराचे काम हाती घेतले. त्या योगे 
परमेश्वराचे दैवीक व तांत्रिक साम्थर्य सर्वाना सुखी करील. 

२. सर्व भक्‍्तगणानी शिवशंकर, पार्वतीच्या सल्ल्याने सर्व हाक्तिनिशी समीक्षा व घृतसमर्पणाने, 
चंदन कापठे, हरितजल इ. नी. सर्व ब्रह्मवृंदाकडून समंत्रिक सर्व प्रकारच्या नैवैद्याने, शुद्धजलाने 
अभिषेक केला. 

हा ताम्रपट एका विरक्त विद्वान सुचरित अशा योग्याने केला आहे. त्यावर सुवणर्शचा मुलामा 
चढवून परमेइवरासाठी त्याची शोभा वाढविली आहे. दुसऱ्या पानावर खालील काव्यपंक्ती आहेत 
त्यावर वरील मजकूराची पुनरावृत्ती केली आहे. 

कविता आर्यवृत्तात असून तिच्यावर दंडरहीत त्रिशूळ काढले आहे. 


४. ताम्रपट 


सन १६८६ 

आकार १९.५ > १७.५ से. मी. 

भाषा : तमिळ / गोविंदम्‌ २ पाने 

वरचा भाग : अर्धवर्तुळाकार 

खालचा भाग : चौकोनी 

त्रिशुळ दंड नाही. 

१. सर्वधारी संवत्सर मार्गशीर्ष महिन्यात छ. संभाजी राजांच्या आज्ञेने गोपाल दादाजी याने 
नटराजाची मूर्ती चिंदबरम्‌ येथे आणली व रक्‍ताशी संवत्सरातील कार्तिक महिन्यात तिची सर्वाच्या 
कल्याणासाठी पुर्नप्रतिष्ठापना केली. 

२. पृथ्वीला तेजस्वी प्रकाश देणाऱ्या सूर्याप्रमाणे व शीतल प्रकाश देणाऱ्या चंद्राप्रमाणे असलेल्या 
नटराजाची सर्वजण भक्तिभावाने पूजा करतात, सर्व राजांचा सुभेदार, पंडितांमध्ये श्रेष्ठतम, कार्यक्षम, 
सुप्रसिद्ध असा गोपाल दादाजी याने मूर्तिची प्रतिष्ठापना केली. सर्व प्रजा शिवाच्या सुवर्ण पदाजवळ 
ओढली गेली. 

विभवनाम संवत्सरात २७ व्या दिवशी थाई महिन्यात गुरुवारी पौर्णिमेस देव सुवर्णसभेत बसला 
आणि सर्व योगी लोकांचे ईश्वरचरणी चित्र एकाग्र झाले. 


सारांश : 

चिदंबरम्‌ मंदिरातील नटराजाची मूर्ती १६४८ (सनीक्षरी) मध्ये हलविण्यात आली होती. ती 
संभाजीराजांच्या आदेशानुसार गोल दादाजी याने आणली व पूर्वीच्या जागी रक्‍ताक्षी संवंत्सरात (इ. स. 
१६८९) तिची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. 

वरील ताप्रपटाच्या तमीळ मजकुराचा नमुना पुढे देत आहे. 

छिपेड - ताम्रपट 

मुरलपक्कम : पहिले पान 


पगिशिऐ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा का 
च्य ल क 2 टोले 
१. श्रीमंत सर्वक्षारी आण्ड मार्गदी माद 
हन निडतसै (11070) चिदंबरताई 
रिट्ट विळ येशडूबई सांबोशी येन्नम्‌ 
आसनरुडया आट्याव गोपाल ताताझी 
एनबावराव रत्ताक्षी आण्ड नडकुल कार्तिकसै 
नरपेटीम कारणमाह नर्तगलंगले अडइपीट्टक्करदपट 
आडवल्लाम पिंडमतन अम्बलत्ते अलगरिता 
२. तिरंडापक्कम 
वुमीक सूर्य नै पोर्डूवळीळंग कुडीयवरं किंगड 
पांडूवळीयं कुडपवरम्‌ । एल्लामकळं वणंगवाळव 
उदीयवराह इरक्ककुंडीयेवरु माजिर 
तमीळ पाडलू 
संभाजी राजांचे कुलगुरु मुत्रय्या दिक्षीतार 
कर्नाटक संगिताचे जाणकार स्तवमुनी चिदंबरम्‌ 
वासी (कुलेसाईकुलीयू) 


परमार्ष 

१. इ. स. १६८३, ८४, ८५ च्या दरम्यान छ. संभाजी राजांचे राज्य हे चिदंबरमच्या परिसरात 
होते. औरंगजेबाच्या प्रचंड आक्रमणाच्या कालखंडातसुद्धा छ. संभाजी राजे आपल्या देवदेवतांचे 
मंदिरांचे जीर्णोद्धार करतात, त्यांच्या मूर्तीची पुर्नप्रतिष्ठापना करतात, ही गोष्ट त्यांच्या धर्मप्रवण व 
अध्यात्मिक विचारांची द्योतक आहे. 

२. छ. संभाजी राजे आपल्या गोपाळ दादाजी या विद्वान सरदारास वरील कामगिरी सांगतात 
आणि त्या कामगिरीची पूर्तता केल्याबद्दल तुकाजी नावाच्या इसमास ८०० कुळी जमीन दान करतात, 
यावरून चांगले काम करणाऱ्यांच्या गुणांची कदर करण्याचा त्यांचा गुण प्रकर्षाने जाणवतो व प्रजेलाही 
त्यांच्याबद्दल असलेले प्रेम लक्षात येते. 

(अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद अधिवेशन भुसावळ २००५ मधील सादर केलेला शोधनिबंध) 

[] (] (3) 


संभाजी राजांचा कालखंड १६८०-८९ 

गोपाल दादाजी हे फिरंगीपेटचे सुभेदार (तंजावर व जिजिंच्या राज्यातले) सरवशी-तंजावरचा राजा तंजावर 
व जिंजीचे संबंध चांगले होते. संभाजी राजानी चिदंबरम्‌ येथे मूर्ती आणण्यासाठी मदत केलो क्षेम तिरुवारु 
मंदिरातून कशी आणली हे गूढ आहे. त्यागराज कवीने यासंबंधी गीते लिहिली. 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा संदर्भ-प्रंथांचे संक्षेप 


शट 
१. अआ (प) - अहकामे आलमगिरी 
२. अखबार - ऐतिहासिक फार्सी साहित्य खंड (औरंगजेबाचे दरबारचे 
अखबार) 
३. अहोमो - असे होते मोगल 
४. (इंग्रजी) इ आर्‌ एस्‌ - इंग्लिश रेकॉर्डस्‌ ऑन शिवाजी 
५. इसं (पा) - इतिहास संग्रह (पारसनीस) 
६. (इंग्रजी) ए आर्‌ आय्‌ - अँनल्स ऑफ राजस्थान 
७. एकव - एक्याण्णव कलमी बखर 
८. (इंग्रजी) एच्‌ एस्‌ - हिस्टरी ऑफ शिवाजी 
९. (इंग्रज) एच्‌ ओ ए - हिस्टरी ऑफ औरंगजेब 
१०. (इंग्रजी) एच्‌ ओ एस्‌ - हाऊस ऑफ शिवाजी 
११. (इंग्रजी) एफ्‌ आर्‌ वाय्‌ - डॉ. जॉन फ्रायर अँण्ड थॉमस रो, ट्रॅव्हल्स इन्‌ इंडिया 
इन्‌ द सेव्हण्टीन्थ सेंचरी 
१२. (इंग्रजी) एफ्‌ बी ओ एफ्‌ एस्‌ - फॅक्टरी बॉम्बे ऑफिस टू सुरत 
१३. (इंग्रजी) एम्‌ ए - मॅसिरी आलमगिरी 
१४. (इंग्रजी) एस्‌ ए आर्‌ - स्टडीज्‌ इन्‌ औरंगजेब रीजन 
१५. ऐब - ऐतिहासिक बखरी 
१६. ऐश - ऐतिहासिक शकावली 
१७. (इंग्रजी) ओ आर्‌ एम्‌ इ - हिस्टॉरिकल फ्रॅग्मेण्ट्स्‌ ऑफ मोगल एम्पायर ऑफ मराठाजू 
अँण्ड इंग्लिश 
कन्सर्न्स्‌ इन्‌ हिंदुस्थान 
१८. औना - औरंगजेबनामा 
१९. ओसंइ - औरंगजेबाचा संक्षिप्त इतिहास 
२०. गोकु - गोवळकोंड्याची कुतुबशाही 
२१. छसंच (बें) - छत्रपती संभाजी चरित्र (बेंद्रे) 
२२. ताका - ताराबाईकालीन कागदपत्रे 
२३. दसकैया - दक्षिणेतील सरदारांच्या कैफियती, याद्या वगेरे 
२४. दहिंइं - दख्खनी हिंदीतील इतिहास व इतर लेख 
२५. दानपत्र - संभाजीराजांचे दानपत्र 
२६. निविऔ - नियतीच्या विळख्यात औरंगजेब 
२७. पकाअनु - परमानंद काव्यम्‌ अनुपुराण 


संदर्भ-प्रंथांचे संशेप 


२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
. भाइसंम॑ त्रे 
. मइफसंका 
. मइमं 

. मइसा 


पोदखं(त्रांप) 
पोमसं (पि) 


वधू 
भा. व. 


. मराचिब 
. मराछोब 
. मस्वास(पु) 


. राच 

. राजीगा 
. राप 

. रामाविचं 
. रालेसं 

. शशि 

. श्रीसच(आ) 
. शाद 

. शामब 

. शारो 

. शिचप्र 

. शिचवूृ 

. शिदिविब 
. शिनि 

, शिपसासं 
. शिभा 

. शिभाअनु 
., शिशाअं 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


पोर्तुगीज दप्तर खंड ३. ब्रांगास परेरा 
पोर्तुगीज मराठे संबंध (पिसुलॅकर) 
बुधभूषणम्‌ 

भारतवर्ष (द. ब. पारसनीस) 

भारत इतिहास संशोधक मंडळ त्रैमासिक 
महाराष्ट्राच्या इतिहासांत फलटण संस्थानची कामगिरी 
महाराष्ट्र इतिहास मंजिरी 

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने 

मराठे व औरंगजेब 

मल्हार रामराव चिटणीस बखर 
मराठी राज्याची छोटी बखर 
मराठ्यांचे स्वातंत्र्य-समर (पुराणिक) 
मुघल दरबार 

मुसलमानी रियासत - गो. स. सरदेसाई 
मोगल आणि मराठे 

मोगल-मराठा संघर्ष 

विजापुरची आदिलशाही 

राजस्थानचा इतिहास 

राजारामचरितम्‌ 

रायगड जीवनगाथा 

राजस्थानची पत्रे 

राधामाधवविलास चंपू 
राजवाडे-लेख-संग्रह 

शककर्ते शिवराय 

श्रीसमर्थ-चरित्र आळतेकर 

शाहु दफ्तर 

शाहु महाराजांची बखर 

शाहु रोजनिशी 

शिवचरित्रप्रदीप 

शिवचरित्रवृत्त 

शिवदिग्विजय बखर 
शिवाजी-निबंधावली 
शिवाजी-पत्रसारसंग्रह 

शिवभारत 

शिवभारत समवृत्त मराठी अनुवाद 
शिवशाहीचे अलंकार 


४८५ 


४८६ 


६४. 
६५. 
६६. 
६७. 
६८. 
६९. 
७०. 
७१. 


शिसप्रच 
श्रीराशिछ (मे) 
सभाब 
संपसासं 
सांका 

हुप 

हुप 

प्रदुमा 


इंग्रजी £ 


७२. 
७३. 
७४. 
७५, 


७६. 


७७. 
७८. 
७९, 
८०, 


८१. 


भरे] 
एार5 
7०5 
गर 


0, 
प05 
5 
॥॥॥ 
(0१९ 


$5%रे (]5) 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा संदर्म-प्रंथांचे संक्षेप 


शिवाजी महाराजांचे सप्त प्रकरणात्मक चरित्र 
श्रीराजा शिवछत्रपति (मेहंदळे) 

सभासद बखर 

संभाजीकालीन पत्रसारसंग्रह 

सांप्रदायिक कागदपत्रे 

आज्ञापत्रे (गुळवणी) 

हुकमतपन्हा 

प्रतापदुर्गामाहात्म्य 


811815 0 २१518] 

हा्ा!ञा 1२९००05 01 50७] 

ए8ल०॥/ छेणण 039 002९ (0 5019 

1. गणा ऐ७/थ & ॥॥0॥185 1२०९ : ॥॥७१४९] ग पाता 
गा ॥1९ 17" 2९1(पा9 

पाज ० &पावा0७५्टांश 

ए०प$९ ० 5॥ाशभु1 

पाञ ० 51 

१५७1 १]० ७] 

पांडिणांट्वा गिवष्टणाश॥5 0 ॥॥०४०] 0110110 01 ॥॥6(1 
& छाट. 2010९05 1 1100581 

5पतार जा पा २गा्शं९0 एेलष्ठांणा 


(_] ([_) (_] 


संदर्भ प्रंथसूची ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


अय्यर, सत्यनाथ, हिस्टरी ऑफ नायक्‍्स्‌ ऑफ मदुरा, मद्रास विद्यापीठ, खंड३, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ 
छापखाना, मद्रास, १९२४ 

आपटे, द. वि. आणि दिवेकर, स. म., शिवचरित्रप्रदीप (मराठी) - 'मा.इ.सं.मं. स्वीय ग्रंथमाला 

आपटे, द. वि. आणि दिवेकर, स. म. - संपादक, कवोंद्र परमानंद कृत शिवभारत (संस्कृत) 
अनुपुराण, भा.इ.सं. मंडळ पुरस्कृत क्र३, १९२७ 

आपटे, द. वि., महाराष्ट्र इतिहास-मंजिरी (पूर्वार्ध), चित्रशाळा प्रेस, पुणे, १९२३ 

आळतेकर, सदाशिव खंडो, श्रीसमर्थ-चरित्र, स्वीय प्रकाशन, १९३३ 

आवळकर, शां. वि., आंग्रेकालीन अष्टागार, १९४७ 

आवळसकर, शां. वि., रायगडची जीवनगाथा - दाते, शं. रा. : काळ प्रकाशन, पुणे, १९८१. 

आवळसकर, शां. वि. - संपादक, ऐतिहासिक साधने (१५८८ - १८३१) : महाराष्ट्र शासन 
ऐतिहासिक कागदपत्र व पुरातत्त्व स्मारक सल्लागार मंडळ, १९६३ 

अँनल्स ऑफ द भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्युट, पुणे, अँन्युअल - २० 

ऐतिहासिक संकीर्ण साहित्य खंड १,३,८, १७, ३५, ६१, ८५ - भा.इ.सं.मं. स्वीय ग्रंथमाला 

ओझा, रायबहादूर गौरीशंकर (म.म.) - अनुवाद, राजस्थानचा इतिहास (मूळ जेम्स टॉड कृत इंग्रजीचा) 
वैदिक तंत्रालय, अजमेर 

ओर्म, लिक्‍्स रॉबर्ट एम्‌. डीसी., (इंग्रजी) हिस्टॉरिकल फ्रॅगमेण्ट्स ऑफ मोगल एम्पायर, 
ऑफ मराठाजू अँण्ड इंग्लिश कर्न्सन्स्‌ इन इंडोनेशियन 

औरंगजेब अँण्ड द डेकाँ ऑफ मुघल एम्पायर, स्डेलेन पुल, ऑक्सफर्ड पब्लिकेशन, १८९६ 

करंदीकर, एस्‌. एल्‌.- संपा., राईज अण्ड फॉल ऑफ द मराठा एम्पायर, पुणे, १९६९ 

करंदीकर, ज. स. आणि हिवरगांवकर, ब. रा., कौटिलिय अर्थशास्त्र, -स्वीय, कर्जत, १९२७ 

कानेटकर, उत्तमराव, प्रा. - संपा., एकता मासिक, एप्रिल ते जून, १९९५ 

कुलकर्णी, अ. रा., अशी होती शिवशाही, प्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणे 

कुलकर्णी, अ. रा., मराठ्यांचा इतिहास, भाग १ (शिवाजी आणि शिवकाल), 

प्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणे, १९९७ 

कुलकर्णी, अ. रा., शिवकालीन महाराष्ट्र, प्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणे, १९९७ 

कुलकर्णी, भीमराव - संपादक, सभासद बखर - कृष्णाजी अनंत सभासद, 

प्रकाशक : मो. द. नांदुरकर, पुणे, सन १९८७ 

कुंटे, डॉ., औरंगजेबाचा संक्षिप्त इतिहास - (हिस्टरी ऑफ औरंगजेब - जदुनाथ सरकार - याचा 
अनुवाद) संपादक : महाराष्ट्रराज्य सा.सं. मंडळ, मुंबई १९७८. त 

केळकर, न. चिं. आणि आपटे, द. वि., शिवाजीकालीन पत्रसार-संग्रह भाग १,२ - शिवचरित्र 
कार्यालय, पुणे. शिवचरित्र ग्रंथावली, रायगड स्मारक मंडळ व भा.इ.सं. मंडळ, १९३०. 

केळकर, य. न. - संपादक, चित्रमय शिवाजी-भाग १, प्रकाशक, रायगड मेमोरियल कमेटी, पुणे, 
१९३६ 


८७ 


४८८ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा संदर्भ ग्रंथसूची 


केळकर, य. न., वसईची मोहीम, स्वीय प्रकाशन, पुणे 

खरे, ग. ह. व कुलकर्णी, गो, त्र्यं. - संपादक, ऐतिहासिक फार्सी साहित्य, सहावा खंड (औरंगजेब- 
दरबारचे अखबार), भारत इतिहास संशोधक मंडळ, 

खरे, ग. ह. व पगडी, सेतुमाधवराव, - भाषांतर, मराठे व औरंगजेब (मासिरे आलमगिरी), शिवचरित्र 
वृत्त संग्रह खंड तिसरा, ज्ञानराज प्रकाशन, पुणे, १९६३ 

खोबरेकर, वि. गो. - संपादक, निबंध-संग्रह (महाराष्ट्र इतिहास परिषद अधिवेशन इ. स. १९७४), 
मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या इतिहास संशोधन मंडळाची ग्रंथमाला 

गर्गे, स. मा., करवीर रियासत - गो. य. राणे प्रकाशन, पुणे, १९८० (दुसरी आवृत्ती) 

गागाभट्टकृत - समयनय 

गोडबोले, वा.शं., डॉ., सावरकरांच्या बुद्धिवादाची वैशिष्ट्ये, इतिहास-पत्रिका प्रकाशन, २००० 

गुणे, व्ही. टी., ज्युडिशियल सिस्टिम ऑफ मराठाज्‌, डेक्कन कॉलेज डेझरटॅशन्स सिरिज, १९५३ 

गुळवणी, मु. गो., हुकुमतपनाह - प्रकाशन : नियोजित रामचंद्रपंत अमात्य, 

विश्वस्तनिधि, कोल्हापूर, १९९४ 

डफ, ग्रँट, जेम्स, हिस्टरी ऑफ मराठाजू खंड १,२, ३, आविष्कार पब्लिकेशन्स्‌, जयपुर, १९८६ 

घाणेकर, प्र. के., प्रा., जलदुर्गांच्या सहवासात, प्रकाशक : स्नेहल प्रकाशन, पुणे, १९८७ 

घाणेकर, प्र. के., प्रा., साद सह्याद्रीची, भटकंती किल्ल्यांची, प्रकाशक : स्नेहल प्रकाशन तिसरी 
आवृत्ती, १९९६ 

चिटणीस, गोविंद खंडेराव, शाहू महाराजांची बखर, सं. पारसनीस सहस्रकर प्रेस, १९८०. 

चित्राव, सि. वि., भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्रकोश - प्रकाशन - भारतवर्षीय चरित्रकोश मंडळ 
लिमिटेड, पुणे, १९३७ 

चौबळ, ज. स.(मराठी भाषांतर), स्टोरिया दे मोगर (मूळ इंग्रजी - आयर्विन, विल्यम) लंडन, 
१९०७, महाराष्ट्र राज्य सा.सं. मंडळ, १९७४ 

चौहान, देवीसिंह, दख्खनी हिंदीतील इतिहास व इतर लेख, मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या इतिहास 
संशोधन मंडळाची ग्रंथमाला क्र २१, शके १८९५ 

शिक्षण प्रसारण मंडळ, पुणे, छ. संभाजीराजांचे बाकरेशास्त्री यांना दिलेले संस्कृत दानपत्र, 

जोग, द. वि., गोमांतक-इतिहास-दर्शन, गोकुळ मासिक प्रकाशन, पुणे, १९६२ 

जोशी, अजित, डॉ., आग्ऱ्याहून सुटका - शिवप्रताप प्रकाशन, पुणे, १९९७ 

जोशी, लक्ष्मणशास्त्री तर्कतीर्थ - संपादक, राजवाडे-लेखसंग्रह, प्रकाशन : साहिंत्य अकादमी, १९८९ 

जोशी, शं. ना., संपादक : इतिहास-संशोधक शंकरराव जोशी सत्कार समिती, मराठेकालीन समाजदर्शन, 
अनाथ विद्यार्थिगृह प्रकाशन, पुणे, १९६० 

जोशी, शं. ना., संपादक, संभाजीकालीन पत्रसार-संग्रह, पुणे, भा.इ.सं. मंडळ, स्वीय ग्रंथमाला 
क्र.४४, इ.स. १९४९ 

ताकवले, प्रभाकर, डॉ., शिवशाहीतील अष्टप्रधान, संपादक - जळगाव जिल्हा मराठा प्रसारक सहकारी 
समाज, १९९६ 

दाढे, श्रीधर गणेश - मराठी अनुवाद, शिवभारत - समवृत्त, स्वीय प्रकाशन, २००० 

दाणाईत व वागळे, गोमंतकाचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास, इ.स. १८७६ 


संदर्भ प्रंथसुची ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४८९ 


दिवाकर, कृष्ण, डॉ., भोसला दरबारके हिंदी कवी (१६०० ते१८५०), नागरी प्रचारिणी सभा, 
वाराणसी 


देशमुख, विजय, शककततें शिवराय खंड १, २ - ,छत्रपती सेवा प्रतिष्ठान प्रकाशन, नागपूर, १९८२, 
१९८९, 

देसाई, पां. भि.,, केळदिनृपविजयम्‌ कवि - लिंगण्णा शिवचरित्र वृत्त संग्रह, खंड १, कानडी विभाग, 
भारत इतिहास संशोधन मंडळ, स्वीय ग्रंथमाला, १९३८ 

देसाई, सं. शं., पोर्तुगीज-मराठे संबंध, महाराष्ट्र साहित्य संस्कृती मंडळ, १९८९ 

नंदुरबारकर, पांडुरंग रामचंद्र, दांडेकर, ल. रा., बडोदे, संपादक, शिवदिग्विजय बखर, शके १८१७ 

पगडी, सेतुमाधवराव , नियतीच्या विळख्यात औरंगजेब, परचुरे प्रकाशन, मुंबई, १९९३ 

पगडी, सेतुमाधवराव, मोगळ आणि मराठे (अनुवाद - तारीखेदिल्कुशा - भीमसेन सक्सेना) - 
ठोकळ प्रकाशन, पुणे, १९६३ 

पगडी, सेतुमाधवराव, मोगल मराठा संघर्ष (भाषांतर - ईशा हप्तअंजुमन, फुतुआते आलमगिरी, 
खुतुतेशिवाजी) - ईश्‍्वरदास नागर, चित्रशाळा प्रेस, पुणे, १९६४ 

पगडी, सेतुमाधवराव, अहकामे आलमगिरी, परचुरे प्रकाशन, पुणे 

पगडी, सेतुमाधवराव, जोशी, मराठ्यांचे स्वातंत्र्ययुद्ध (खाफीखान-लिखित मुन्तखबुल लुबाबए महंमदशाही 
या ग्रंथाचे भाषांतर), लोखंडे प्रकाशन, १९६२ 

पगडी, सेतुमाधवराव, शिवचरित्र, नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, १९८९ 

पगडी, सेतुमाधवराव - अनु., मोगल दरबारची बातमीपत्रे महाराष्ट्र साहित्य मंडळ, मुंबई, १९७८ 

परेरा, त्रांगास - संपादक : मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, खंड तिसरा, आशिया विभाग, अध्यक्ष 
पुराणवस्तु-संशोधन विभाग, गोवे सरकार, मराठी अनुवाद - सं. श. देसाई, वि.को. कार्यालय, 
वाई 

पवार, आप्पासाहेब - संपादक, ताराबाईकालीन कागदपत्रे, खंड पहिला, ऐतिहासिक ग्रंथमाला : 
पुष्प १, कोल्हापूर. 

पवार,जयसिंगराव, डॉ., - संपादक, छत्रपती संभाजी स्मारक ग्रंथ, मंजुश्री प्रकाशन, कोल्हापूर, 
१९८९ 

पारसनीस, द. ब. - संपादक, इतिहास व ऐतिहासिक (मराठी) मासिक, भाग पाचवा, (खंड तिसरा), 
भाग सहावा, (खंड तिसरा), सातारा. 

पारसनीस, द. ब., इतिहास आणि ऐतिहासिक, खंड २-५, 

पारसनीस, द. ब., पेशवे दप्तरातील सनदापत्रातील माहिती, भारतवर्ष ६ व ७, अंक ४-१२ 

पारसनीस, द. ब. सातारा (हस्तलिखित), विजापूरच्या आदिलशाहीचा इतिहास (बुसातिनुस्सलातीन- 


मुहंमद इत्राहीम अइथुवैरी), संपादक : बेंद्रे, वा.सी., मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय, मुंबई, 
१९६८ 


पारसनीस, द. ब., प्राचीन मराठे सरदार - भारतवर्ष अंक २, वर्ष २ 


पिंगुळकर, वि. पु. व आठलेकर, द. ना., सावंतवाडी संस्थानचा इतिहास,लक्ष्मीविलास प्रेस, सावंतवाडी 
पिंडे, जयराम, पर्णालपर्वतग्रहणाख्यान, संपादक : स. म. दिवेकर, १९२३ 


पिसुलेंकर, पांडुरंग सखाराम, डॉ., - व्याख्याने - लेखक, पोर्तुगीज-मराठे संबंध अर्थात पोर्तुगीजांच्या 


४९० ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा संदर्भ ग्रंथसूची 


दप्तरातील मराठ्यांचा इतिहास, कै. न. चिं. केळकर स्मारक व्याख्यानमाला पुणे विद्यापीठ, 
पुष्प १० वे, १९९३, संपादक : पुणे विद्यापीठ, मे १९६७ 

पुरंदरे, ब. मो.(बाबासाहेब), राजाशिवछत्रपती, पुरंदरे प्रकाशन, पुणे, १० वी आवृत्ती, १९८३ 

पुराणिक, शं. श्री., प्रा., मराठ्यांचे स्वातंत्र्यसमर (पूर्वार्ध), काळ प्रकाशन, पुणे, १९८१. 

पोतदार,द. वा., मुजुमदार, गं. ना. - संपादक : शिवाजीकालीन पत्रसारसंग्रह, खंड ३, भा.इ.सं.मंडळ 
स्वीय ग्रंथमाला क्र.४४ 

प्रियोळकर, अ. का., कालचा व आजचा गोमांतक 

फ्रायर जॉन, डॉ., आणि रो, थॉमस, (इंग्रजी) ट्रॅव्हल्स इन इंडिया इन द सेव्हनटीन्थ सेन्चुरी, टर्नर 
अँण्ड कं., लंडन, १८३७ 

फुलर, जे. एफ्‌. सी., द जनरलशिप ऑफ अलेक्झांडर द ग्रेट, वर्डस्वर्थ इडिशन लि., होरिफोर्डशायर, 
एस्‌ जी १२९, १९९८ 

बेंद्रे, वा. सी. - संपादक, निबंध-संग्रह महाराष्ट्र (इतिहास परिषद अधिवेशन तिसरे), भारत इतिहास 
आणि संस्कृती, १९६८ 

बेंद्रे, वा. सी. - संपादक, केशवपंडितकृतम्‌ धर्मकल्पलतांतर्गत नीतिमंजर्याम्‌, दंडनीतिप्रकरणम्‌, 
भा.इ.सं. मंडळ, स्वीय ग्रंथमाला क्र.५९, १९४३ 

बेंद्रे, वा. सी., गोवळकोंड्याची कुतुबशाही, भा.इ.सं. मंडळ, स्वीय ग्रंथमाला क्र.३९, १९३४ 

बेंद्रे, वा. सी., छत्रपती संभाजी महाराजांचे चरित्र, पी. पी. एच्‌. बुकस्टॉल प्रकाशन, द्वितीय आवृत्ती, 
१९७१. 

बेंद्रे, वा. सी., महाराष्ट्रेतहासाची साधने (भाग १, २, ३) भा.इ.सं. मंडळ, पुणे, १९६३ 

बेलसरे, के. वि., सार्थ श्रीमत्‌ दासबोध - समर्थ रामदास, श्रीसमर्थ सेवा मंडळ, सज्जनगड, पाचवी 
आवृत्ती, १९८९. 

भारत इतिहास संशोधक मंडळ, त्रेमासिके : वर्ष २ - अंक १ ते ४, १९२१, वर्ष ३ - अंक २ 
ते ४, १९२२, वर्ष ६ - अंक १ ते ४, १९२५, वर्ष ९ - अंक ४, १९२८, वर्ष १४ 
- अंक १, १९२९, वर्ष ११ - अंक ३, १९३०, भा.इ.सं.मं. वार्षिक इतिवृत्त, शके 
१८३५, स्वी. ग्रं. क्र ७ 

भारतीय इतिहास संकलन समिती, महाराष्ट्र प्रकाशन, २००० 

मनुची, निकोलाय, असे होते मोगल (स्टोरिया दे मोगोर) 

मडूचेरी, बी., डॉ., म्हैसूर-मराठा रिलेशन इन इंडिया इन सेव्हन्टीन्थ सेंचुरी, प्रसारेज ए युनिव्हर्सिटी 
ऑफ म्हैसूर, १९६९ 

मराठी साप्राज्याचा उदय आणि अस्त, मंजुश्री प्रकाशन, कोल्हापूर, १९९३ 

मराठेशाहीचा मागोवा, मंजुश्री प्रकाशन, कोल्हापूर, १९९३ 

महाराष्ट्र इतिहास आणि संस्कृती : प्रदेश पर्यावलोकन, भा. इ. संकलन समिती, महाराष्ट्र शासन, 
१९९५ 

माळगांवकर, मनोहर, कान्होजी आंग्रे, - अनु. पु. ल. देशपांडे, सन पब्लिकेशन्स्‌, पुणे, १९९१ 

मावजी, पु. वि. व पारसनीस, द. ब. - संपादक, सनदापत्रांतील माहिती, पुणे, १९१३ 

मुन्शी, देवीप्रसाद - हिंदी अनुवाद, मुघल दरबार (उमरावांची चरित्रे) (मआसीर उल्‌ उमरा) - मीर 


संदर्भ प्रंथसुची ज्यळज्म्यणनतेजप संभागीरागा ४९१ 


अब्दुल रजाक, अब्दुल हये, मीर गुलाम अली श्वाकझाद, काशी नागगी प्रर्मारणी समा, १९८८ 

मुन्शी, देवीप्रसादजी - भाषांतर, औरंगजेबनामा, भाग ३ ग, वँकटेश प्रेस, मुंबरई, 

मेहेंदळे, ग. भा., श्रीराजाशिवछत्रपती खंड १ - भाग १, भाग २, स्वीय प्रकारान, सन १९९९ 

मोडक, ज. बा., - संपादक, मराठी साप्राज्याची छोटी बखर (मगठी), काव्येतिठास संग्रह क्र.२९, 
पुणे, १८८१ 

र्घुवीरसिंह, दुर्गादास राठोड, नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नवी ढि्त्रि, १९७५ 

राजवाडे, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने - खंड २, ८, १०, १६, १७, १८,२०, २१, वि.का. 
राजवाडे प्रकाशन 

राजवाडे, वि. का., भारतवर्ष १ (पंतप्रतिनिधींची वखर), प्रकाशक : स्वीय प्रकारान 

राजवाडे, वि. का.- संपादक, राधामाधवविलासचंपू - जयराम पिंडे, चित्रशाव्य प्रक्ारान, पुणे, १९२७ 

केशवपंडितकृतम्‌ राजारामचरितम्‌, वेंद्रे, वा. सी. - संपादळ, राजाराम महाराव यांचे चरित्र अथवा 
जिंजीचा प्रवास, 'भा.इ.सं. मंडळ स्वीय ग्रंथमाला %. ३६, १९३१ 

रानडे, एम्‌. जी., तेलंग जे. एस्‌., राईज ऑफ द मराठा पॉवर अँण्ड आदर एसेजू, बुनिव्हर्सिटी 
ऑफ मुंबई, १९६१ 

वाकणकर, वि. स., श्रीशिवछत्रपतींची ९१ कलमी वखर आणि भोसले घरण्याची चसतरिवल, 
व्हीनस प्रकाशन, पुणे, १९६२. 

वेलणकर, ह. दा. - संपादक, श्रीमच्छंभुनृपविरचित वुघधभूषणम्‌, भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर, 
पुणे, १९२६ 

शिवचरित्र कार्यालय, पुणे, काँटिनेंटल प्रकाशन, १९८४ 

शिवचरित्र-साहित्य : खंड १ ते १३. भा. इ. सं. मंडळ, स्वीव ग्रंथमाला 

शिवचरितरवृत्त-संग्रह कानडी (मराठी खंड १), भा. इ. सं. मंडळ स्दोव प्रंवमाल्ल, १९४१९ 

शिवाजी-निवंधावली, खंड १, २, ३, शिवस्मारक ग्रंथावली, शाक १८५१ 

श्रीवास्तव, पो. एन., ईस्ट निमार गॅझेटियर - मध्यशरदेश डि. गॅजषेटिवर, डि. गॅ. डिपार्टमेंट, मध्यप्रदेश, 
भोपाळ, पहिली आवृत्ती, १९५९ 

मोदुदी सय्यद अवल आला, दिव्य कुरआन (मराठी भाषांतर), इस्लामिळ मराठी पन्ल्किरान्स, 
मुंबई, आवृत्ती दुसरी, १९९५ 

सरकार, जदुनाथ व सिंग, रघुवीर, शिवाडीड व्हिबिट टू ओरंगडेव अँट अपरा (ख्जस्दानी रेकॉर्ड) 
- इंडियन हिस्टरी काँग्रेस, १९६१ 

सरकार, जदुनाथ, (इंग्रजी) हाऊस ऑफ शिवाडी (स्टडीज अँण्ड डॉक्युमेंटस्‌ ऑन मण्ठा हिस्टय), 
एम्‌. सी. सरकार अँण्ड सन्स, कोलद्यता 

सरकार, उदुनाथ, स्टडीड इन औरंगडेब्ड्‌ रिदन, ओरिएप्ट ल्टँगमन, हेद्रावाद, १९८९ 

सरकार, जदुनाथ, हिस्टरी ऑफ ओरंगडेव, एम्‌. सो. सरकार अँण्ड सन्त, वेल्व्याता, १९१९ 

सरदेसाई, गो. स. - पाच व्याख्याने, अव्वल मरठेशःहीचे अंत:स्वरूप, नागपूर विद्यापीठ, रा.व- 
श्रो. ग. परांजपे व्याख्यानमाला, १९३६ 

सरदेसाई, गो. स. - संपादक, अनुपुरण - परमानंदळ्व्वम्‌, प्रकाराळ - गावऊदाड ओरिएंटल 
सिरुंड, बडोदा, १९५२ 


४९२ ज्ण्लज्णपलनोजस संभाजीरागा संदर्भ ग्रंथसूची 


सरेसाई, गोद सर्ताराग, गराठी रियासात -(सर्व सड), ढवळे प्रकाशन, मुंबई, १९७५ 

सरदेसाई, जी. एस्‌., '] |एस्टरी ऑफ औरंगजेब, फिनिवस प्रकाशन, मुंबई, १९५७ 

परपसाई, जी. एस., न्यू (हिस्टरी ऑफ पराठाजू, फिनिवस प्रकाशन, मुंबई, १९५७ 

सहर* र पु. ग., महारा संस्कृती, कॉण्टिनेन्टल प्रकाशन, (दुसरी आवृत्ती), पुणे. १९९४ 

सातगळेकर, गसंत प्रीपाद - सै, पुरुषार्थ (दासनवमी विशेषांक), मार्च, १९७५ 

साने, फा, ना. - संपादक, काव्येतिहास संग्रह क्र. ३१, ऐतिहासिक पत्रे याद्या वगैरे, १८८८ : 
गो,स. सरदेसाई, या.ना. फाळे, वि.स. वाकणकर, १९३० 

साने, काशिनाथ नारायण व पारसनीस, द.ब. - संपादक, दक्षिणेतील सरदारांच्या कैफियती यादी 
धगैरे (मराठी), पुणे, १९०८ 

सामंत, श्रीनियास, डॉ., वेध महामानवाचा - देशमुख आणि कंपनी, पुणे, १९९६ 

|सग, र्पुवीर (सी धाय) आणि सरकार, जदुनाथ, रुका अट १ आलमगिरी 

सेन, सुरेन््राथ - संपादन, एंडियन ट्रॅव्हल्स ऑफ धेवनॉट अँण्ड करेरी, नॅशनल अर्काइव्ह ऑफ 
इंडिया, न्यू दिशी, ९९१९ 

सेन, सुरेन्ग्रनाथ, फॉरिन बायोग्राफीजू ऑफ शिवाजी, नॅशनल अर्काइव्ह ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली, 
१९६९ 

सोनी, नं - संपादक, ऐतिहासिक शकावल्या, भाग १ - १९९८, शब्दवेध प्रकाशन, 
१! | 

सोवनी, अधिनाश, ऐतिहासिक बखरी (पंतप्रतिनिधींची बखर, चौलची बखर, शेडगांवकर बखर), 
शब्दयेध प्रकाशन, पुणे, १९९८ 

हातनकर, प्ठी, ी.(मुंबई), रिलेशन बिट्वीन फ्रेंच अण्ड मराठाजू (१६६८ ते १८१५), प्रकाशक 
- चिदंबरम्‌ प्री. डी., युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई, १९५८ 

[हघरगौवकर, ब. रा. - (मराठी भाषांतर), आर्य चाणक्य-लिखित कौटिलीय अर्थशास्त्र, प्रकाशक : 
घरदा प्रकाशन, पुणे 

हऐरघाडफर, र. वि. - संपादक, मल्हार रामराव चिटणीस विरचित श्रीमंत छत्रपती संभाजी महाराज 
आणि धोरले राजाराम महाराजांची चरित्रे, व्हीनस प्रकाशन, पुणे, १९७२ 


इतर संदर्भ ग्रंथ : 


आठवले, सदाशिव, शिवाजी आणि शिवयुग,अजब पुस्तकालय, कोल्हापूर, १९७१ 

हातन, विल्यम - ट्रान्सठेशन विथ एन्ट्रोडक्शन नोटेड, (इंग्रजी) स्टोरिया दे मोक्‍युर २, ३, लंडन, 
१९९९ 

ऐतहासिक संऊीर्ण साहित्य खंड १,५-८, भा.इ.से.मं.,स्वीय ग्रंथमाला 

फाटे, रामचंद्र गोचिद - अनुवादक, संपूर्ण शिवभूषण - कवि भूषण, प्रकाशक - भा.इ.सं.मं., पुणे, 
१९२ 

फानेटकर, उत्तम, प्रा., स्वामिनिष्ठ खंडोरहाळ, स्वीय प्रकाशन, पुणे 

फुलकणीं, ह. वि., राजस्थानचा एतिहास - १९९७ 

फेळकर, न. चि., मराठे व एंग्रज, श्री प्रिटिंग एडन्सो, पुणे शहर, १९१८ 


संदर्भ प्रंधसूची ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा ४९३ 


खोबरेकर, वि. गो., मराठ्यांच्या स्वाऱ्यांचे मुक्काम - स्वीय, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, दादर, मुंबई 

घाणेकर, प्र. के., प्रा., संभाजी, शिल्पा प्रकाशन, पुणे, १९८९ 

गायकवाड, रंगुबाई, श्रीमती, मोगलमर्दिनी ताराबाई 

गोखले, कमल, डॉ., शिवपुत्र संभाजी, तृतीय आवृत्ती, १९८१, नवकमल प्रकाशन, पुणे 

चितळे,शं. रा. व ओतुरकर, रा. वि., हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास - अनाथ विद्यार्थिगृह प्रकाशन, 
पुणे, १९४९ 

जाखडे, अरुण, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज, पद्मगंधा प्रकाशन, १९९३ 

जोशी, आ. बा. बारामतीकर, चांदोरकर, आबा, शिवशाहीचा लेखनालंकार, आनंदवनभुवन ग्रंथमाला, 
१९३४ 

जोशी, पी. एस्‌., डॉ., छत्रपती संभाजी महाराज, चांद एस्‌. आणि कं., रामनगर, नवी दिल्ली,१९८० 

जोशी, प्र. न., आज्ञापत्र - रामचंद्रपंत अमात्य, प्रकाशक : व्हीनस प्रकाशन, पुणे 

जोशी, मु. ना.,मे., महाराजांच्या लढाया, स्वीय प्रकाशन, २००० 

जोशी, रा. व्यं., परकीयांच्या दृष्टिकोणातून शिवाजी, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे, १९८७ 

जोशी, शं. ना., अर्वाचीन महाराष्ट्रेतिहास कालातील राज्यकारभाराचा अभ्यास, कै.न.चिं. केळकर 
व्याख्यानमाला, पुष्प ३ रे 

देव, प्रभाकर, डॉ., इतिहास : एक शास्त्र, कल्पना प्रकाशन, नांदेड, १९९७ 

देव, शं. श्री., श्रीसमर्थचरित्र, के. भि. ढवळे प्रकाशन, मुंबई - ४, १९३९, १९४४, १९४९ 

देव, शं. श्री., संप्रद्रायाची कागदपत्रे, सत्कार्योत्तेजक सभा, धुळे, १९१२ 

देशमुख, विजय, राजा शंभूछत्रपती, समर्थ सेवा प्रकाशन, नागपूर, १९८८ 

पगडी, सेतुमाधवराव, हिंदवी स्वराज्य आणि मोगल 

पारसनीस, द. ब., इतिहास आणि ऐतिहासिक गोष्टी 

पारसनीस, द. ब., इतिहाससंग्रह : ऐतिहासिक चखितरि, टिपणे, पारसनीस खंड १, २ 

पुराणिक, शं. श्री., तुळाजी आंग्रे : एक विजयदुर्ग, चंद्रकला प्रकाशन, १९९९ 

पियरे टू जोसेफ अँण्ड एर्लेन ट्रान्सलेशन इंडिया ऑफिस, (इंग्रजी) हिस्टरी ऑफ शिवाजी अँण्ड 
हिज सक्‍्सेसर्स, लंडन 

पिसुलेकर, पां. सं., डॉ., गोमांतकाच्या इतिहासाची साधने 

फडकुले, निर्मलकुमार, - सं., विष्णुशास्त्री चिपळूणकर-निबंधमालेतील तीन निबंध 

भावे, प्रभाकर, राजधानी राजगड, वरदा बुक्स, पुणे, १९९७ 

महाजन, टी. टी., डुप्लिकेट्स ऑफ शिवाजी, कॉमनवेल्थ पब्लिकेशन, नवी दिल्ली, १९९१ 

मिराशी, मीना, डॉ., महाराणी येसूबाई, काँटीनेंटल प्रकाशन, पुणे, १९९९ 

राजवाडे, वि. का., ऐतिहासिक प्रस्तावना, राजवाडे लेख संग्रह भाग २, प्रकाशक : चित्रशाळा 
प्रकाशन, भाग ३, सं.मं. १९२८ 

लिमये, राजा, कॅ., रणराज, जे. के. पब्लिकेशन, नाशिक, १९९२ 

लिमये, राजा,कॅ., बेलवलकर,कॅ., कुलकर्णी, अ. रा., डॉ., कानेटकर, वसंत, प्रा., पवार, जयसिंगराव, 
डॉ. इत्यादींचे लेख, छत्रपती संभाजीमहाराज : ३०० वी पुण्यतीथी, ५ एप्रिळ, १९७९ या 
दिवशी आलेले सकाळ, लोकसत्ता, सामना इ. वृत्तपत्रांतील 


४९४ ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा संदर्भ ग्रंथसूची 


शास्त्री, निळकंठ, हिस्टरी ऑफ साऊथ इंडिया, ऑक्सफर्ड युनिव्हसिटी प्रेस, लंडन, १९५९ 

शिवकालीन घराणी 

शेजवलकर, त्रय. शं., शिवछत्रपती : संकल्पित शिवचरित्राची प्रस्तावना, आराखडा व साधने, मराठा 
मंदिर प्रकाशन, मुंबई, १९६४ 

शेटे, बाबूराव, शाहिरांचे शिवछत्रपती, छत्रपती शिवाजीमहाराज स्मारक समिती, १९८८ 

सरकार, जे., अँनॅक्डोट्स ऑफ औरंगजेब, ओरिएण्ट लाँगमन, हैद्राबाद, १९८८ 

सरकार, जदुनाथ, औरंगजेबाचा संक्षिप्त इतिहास, अनुवाद : डॉ. श. गो. कोल्हारकर, मंगेश प्रकाशन, 
नागपूर, १९९९ 

सरकार, जदुनाथ, (इंग्रजी) शिवाजी अँण्ड हिज टाईम्स 

सरकार, जदुनाथ, (इंग्रजी) स्टडीज अँण्ड डॉक्युमेण्टस्‌ इन मराठा हिस्टरी 

सरदेसाई, गो. स., मावळंकर घराण्याचा इतिहास, ओरिएंटल कुक एजन्सी, पुणे, १९२९ 

सावंत, शंकरराव, हुतात्मा संभाजी : एक विवाद्य व्यक्तिमत्त्व नवभारत प्रकाशन संस्था, मुंबई, 
१९९१ 

सेन, सुरेन्द्रनाथ, (इंग्रजी) अँडमिनिस्ट्रेटीव्ह सिस्टीम ऑफ मराठाजू 

सोवनी, अविनाश, स्वराज्याचे छत्रपती व अष्टप्रधान, पूर्वा प्रकाशन, पुणे १९९८ 


अभ्यासलेल्या संभाजीराजांवरील वाड्मयीन कलाकृती 
कांदबऱ्या 
१) छत्रपती संभाजीमहाराज अथवा राजाचे दृष्कर्म राजाला भोवते व प्रजेलाही भोवते - 
ना. वि. बापट १८८४ 
२) स्वाराज्यावरील संकट - नाथमाधव १९२३ 
३) संभवामी युगे युगे - मनमोहन नातू १९७० 
४) छत्रपती संभाजी - महमोहन नातू १९७० 
५) अर्ध्य नयनतारा - देसाई १९७३ 
६) आम्ही यातनांचे स्वामी - वा. ना. देशपांडे १९७३ 
७) शापित राजहंस - अनंत तिबीले १९७८ 
८) छावा - शिवाजी सावंत १९७९ 
९) शिवपुत्र - राजकुंवर बोबडे १९८१ 
१०) शंभूराजे - गावंडे २००० 
११) शिवस्नुषा येसूबाई - सुशिला खेडकर, उन्मेष प्रकाशन १९९२ 
१२) शहेनशहा - ना. सं. इनामदार, कॉन्टीनेंटल प्रकाशन १९९८ 


नाटके 


१) छत्रपती संभाजीराजांच्या चरित्रावर इ. स. १८८५ साली वासुदेव शास्त्री खऱ्यांनी लिहलेल्या 
नाटकांपासून ते इथे आशाळला मृत्य या वसंत कानेटकरांच्या नाटकांपर्यंत ६० पेक्षा अधिक 
नाटके लिहिली गेली आहेत. 


संदर्भ प्रंथसूची ज्वलज्ज्वलनत्तेजस संभाजीराजा ४९५ 


त्यापैकी अभ्यासलेली नाटके 


१) राजसन्यास - राम गणेश गडकरी १९२२ 

२) बेबंदशाही - वि. ह. औंधकर १९२४ 

३) धर्मवीर संभाजी - ग, कृ. गोडस १९४१ 

४) मानी मराठा - नाना कोचरेकर १९५० 

५) अश्रू ढळले रायगडाचे - अर्जुनराव झेंडे 

६) वज्रदेही संभाजी - ना. ल. मोरे १९८३ 

७) रायगडला जेव्हा जाग येते - वसंत कानिटकर १९६३ 

८) इथे ओशाळला मृत्यू - वसंत कानिटकर 

९) सह्याद्री सांगे कथा शंभूची - आबासाहेब आचरेकर, त्रिदल प्रकाशन, गिरगांव, मुंबई . 

१९८४ 

१०) स्वधर्मसूर्य संभाजी - स्वामीधर्मव्रत, शुभेच्छा प्रकाशन, डोंबीवली (प), १९९५ 


प्रबंध 
मराठी साहित्यातील संभाजी - डॉ. शालिनी मोहोड 
अभ्यासाचेदृष्टीने भेटी दिलेली स्थळे 


किल्ले : रायगड, राजगड, पुरंदर, सज्जन गड भूपाळ गड, बहादूर गड - भिमा व सरस्वती नद्यांचा 
संगम, संग्राम दूर्ग (चाकण), रामसेज, प्रतापगड, पन्हाळा, विशाळ गड, नळ दुर्ग, उदगीरचा 
किल्ला, त्र्यंबकगड, साल्हेर, मुल्हेर, पट्टागड, हनुमंतगड, रवळा, जवळा, कांचण, मचंणा, 
धोडप, कण्हेरगड, मार्कडेय, चोल, रेवदंडा, कोर्लाई, कोथळा, सुधागड, सरसगड, कूर्मगड, 
अंदजीव, खांदेरी, उंदेरी, जंजीरा, अहमदनगरचा किल्ला, अहमदनगर येथील ऐतिहासिक वस्तू 
संग्रहालय, भिंगार, औरंगजेबाचे मृत्यूचे ठिकाण विशाळ गड, गोव्यातील किल्ठे- अग्वाद, 
शापोरा, काबदी रामा, जुवे, मये, सांत, इस्ताव, डिचोली, मुरगांव वगेरे. 

स्थळे - औरंगाबाद बुऱ्हाणपूर, पैठण, परळी वैजनाथ, जालना, वेरूळ, बाभूळगांव, संगमेश्वर, 
शृंगारूपूर, पाली, पाच्छापूर, कल्याण, भिवंडी, पणजी, जुनेगोवे, नार्वे, सप्तकोटेश्वर मंदिर, 
ओंढा परळी, संगम माहुली, सातारा बावधन, जोर खोरे, नाशिक, तारळे, पाली, केळशी, 
कण्हेरी, मांढर देव, चाफळ, शिंगण वाडी, शिवथर घळ, वढू, तुळापूर, रहिमतपूर, फलटण 
इत्यादी. 


(] (1) () 


४९६ 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा लेखकाचा परिचय 


लेखकाचा परिचय 


डॉ. सदाशिव सखाराम शिवदे 


पत्ता - 


'वेष्णतेज', सुंदरबन सोसायटी, नवी पेठ, पुणे - ४११०३० 


फोन : २४३३४२२१, मो. बा. ९८९०८३४४१० 


शिक्षण - पशुवैद्यक पदविका (0, ४०1.), एम. ए. (मराठी) 
एम. ए. (इतिहास), पीएच्‌.डी. (इतिहास) 


1९1०११ ० (111९0 ११(ट'$ ७१५३००9001. 


ग्रंथलेखन - 
१. ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा (संशोधनात्मक ग्रंथ) २. महाराज्ञी येसूबाई (संशोधनात्मक ग्रंथ) 
३. रणरागिणी ताराराणी (संशोधनात्मक ग्रंथ) ४. दर्याराज कान्होजी आंग्रे (संशोधनात्मक ग्रंथ) 
५. सेनापती हंबीरराव मोहिते (संशोधनात्मक ग्रंथ) ६. माझी गुरं; माझी माणसं (ग्रामीण कथासंग्रह) 
७. शिवपत्नी सईबाई (ऐतिहासिक कादंबरी) ८. सेनापती प्रतापराव गुजर (संशोधनात्मक ग्रंथ) 
९, मराठ्यांचे लष्करी प्रशासन १०. परमानंद काव्यमू-अनुवाद 
११. छत्रपती राजाराम - ताराराणी 


पुरस्कार - ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा या ग्रंथास - महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ 


. 'महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार पुरस्कार' 

* "रा. ना. नातू पुरस्कार' 

. महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्था पुणे यांचा संदर्भ ग्रंथ “शारंगपाणी पुरस्कार.' 
. महाराज्ञी येसूबाई या ग्रंथास 'महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्था पुरस्कार.” 

. दर्याराज कान्होजी आंग्रे ग्रंथास 'महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्था पुरस्कार,' 
. पुणे महानगरपालिका 'गौरव पदक' (उत्कृष्ट ऐतिहासिक ग्रंथनिर्मिती) 
. कै. मणिभाई देसाई प्रतिष्ठानचा 'राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार.' 

- संभाजी स्मृती समितीचा 'श्रीशंभूसेवा पुरस्कार. 

. सुखकर्ता सांस्कृतिक प्रतिष्ठानाचा 'सुखकर्ता पुरस्कार व मानपत्र' 

. पर्वती पुण्यभूषण पुरस्कार. 

. नामवंत पुणेकर (21111011 7112181) कोशात नोंदणी 

. देशव्यापी श्रमशक्ती - पुरस्कार ००८ 


शोधनिबंध - 


१. 


शन 
३. 


अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या अधिवेशनात व भारत इतिहास संशोधक मंडळात शोधनिबंध वाचन व 
प्रसिद्धी. 


आंतरराष्ट्रीय इतिहास परिषदेत शोधनिबंध वाचन. 
अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे शोधनिबंध संपादक. 


व्याख्याने - 


छ. संभाजी, महाराणी येसूबाई, शिवपत्नी सईबाई या विषयांवर महाविद्यालये, सार्वजनिक संस्थांमधून व्याख्याने. 


संस्था सहभाग - 


&« -:/ ““» :७ 


. अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद - उपकार्यवाह २. जनसेवा फोंडेशन, पुणे - कार्यकारिणी सदस्य. 
. भारत इतिहास संशोधक मंडळ - ग्रंथालयसदस्य. ४. महाराष्ट्र साहित्य परिषद - आजीव सदस्य. 


. महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्था - आजीव सदस्य. ६. मरिमाता देवस्थान ट्रस्ट मोडवे - विश्वस्थ. 
. धन्वंतरी ट्रस्ट, लोणंद - विश्वस्त. 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


अ 


अंजदीव बेटे - १६१, १८३ 

अकबर - २५३ 

अकबर शहाजादा - ११८, १२१, 
२२८ 

अक्कलकोट - २३० 

अजितसिंह - १२३ 

अण्णाजी दत्तो प्रभुणीकर - ४०, 


४६ 
अथणी - ६४ 
अनुपसिंह - ११४ 


अनुपुराग - ३७, ३८, ४२, ४६, 
८५६, ४६४ 
अफझलखान - १० 
अफझलपूर - २३० 
अमराजी - २०१ 
अशरफी - २६३ 
अर्जोजी यादव - ३४६ 
अर्माद द काबकुमोरी - २०३ 
अलिबाग - १६३ 
अलीवर्दीखान - १५६ 
अल्लाउद्दी खिलजी - १०० 
अस्बुकर्की - २३५, २३६ 
अहुखाना - १११ 


आ 
आग्रा भेट - १० 
आग्वाद - २२८ 


आदिलशाही - ५६, २२६ 
आर्य चाणक्य - ३९ 
आल्फोस दे आल्बुकर्क - २०१ 


ड़, ई 

इंग्रज - १०४, १६०, २३९ 
इंडी - २३० 

इक्केरी - १७८ 

इखलासखान - ५५ 

इगतपुरी - ३०५ 

इतिहास संशोधक मंडळ - ८३ 


४९७ 


इमारतपट्टी - ४२० 
इमॅन्युअल अलव्हारीस - २०९ 
इश्नादु द इंद्रिय - २०२ 


उ 


उंदेरी - १०३, १४७ 
उंब्रज - ३४७ 


ए 

एंटेरिक फीव्हर - ७१ 

'एक्याण्णव कलमी बखर - १७, 
४६८ 

एशियटिक सोसायटी - ३९३ 

ऐने-इ-अकबरी - १११ 

अँंबे केरे - ४६६ 

अलेक्झांडर - १६० 

ओ 


औणिथर - १०१ 

औरंगजेब - १०, २३, ७४, 
११२, १२२, २०५, २३७, 
३३१, २५३, ३६५, ३६६ 

औरंगाबाद - ११०, ११४ 

औरंगेजबनामा - ४६१ 


क 

कडेनिगोणे - २६३ 

करसाई - ४२० 

कर्णाची पट्टी - ४२० 

कर्नाटक - १७७ 

कलश - कवी कलश पाहाणे 

कल्याण - १७१ 

कल्याण - ३७ 

कवठे पिरान - १७४ 

कवि कलश - २४६; २५१, 
२६५, ३०४, ३०९, ३१९ 

कांजीवरम - ३२६ 

कान्होजी शिर्के - ३१९ 

कापड पट्टी - ४२० 

कापूर पाईक - ४२० 


कामबक्ष - १४२ 

कारवारकर देसाई - २८२ 

कालपट (संभाजी) - ४२३६ ते 
४५२ 

काशीबाई - ५ 

कासीमखान - १६७ 

किल्लेदार - ७७ 

किस्वरखान - २०१ 

कोर्तिवर्मन - ११७ 

कुडाळ - २६६ 

कुलाबा गॅझेटियर - ३३५ 

कुसूरकर जोशी - १९ 

कूर्मड - २८२ 

कृष्णाजी अनंत सभासद - ७२ 

केशव पंडित - २४, १०९ 

केसोपंत - २९१ 

कोटलीगड - २४९ 

कोतवाली - ४२० 

कोथळा किल्ला - २४९, २६२ 

कोदे दि आस्वर - २२८ 


कोलाई - १६३ 
कौलनामा - ४२६ 
कौटिल्य - ३९ 


क्रोधन संवत्सर - २१८, २७१, 
२७६ 


ख 

खंडोबल्लाळ - ४०३ 
खडकी - ११४ 
खर्चपट्टी - ४२० 
खानजहान - १४२ 
खानदेश - ९९ 


खाफोखान - १६, १६८, ३४१, 
४६७ 
खुजिस्तबुनियाद - ११४ 
खुतुत ड्‌ शिवाजी - ६१ 
सावत - २४४, २६७, 
३२८, ३३३ 
खिस्तोव्हा द सोझ - २२८ 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


वर्णानुक्रमसूची 


__/________------टॅलॉलससशिनशशारशिशिशिशिशारशार्शिशिशािर्शिशिर्शिशिशिणण 


४९८ 
ग 

गणोजी शिकें - ३४६ 
गाजीउद्दीन - २६३ 


गाडे करिना - ४७० 

गिरजोजी यादव - ३४६ 

गॅलेओत - २०३ 

गोवळकोंडा - २८१, २८६, 
२९६, ३०८, ३३६ 

गोवा - २४६ 


च 


चाफळ - ३७९ 

चिकदेव राय - २५०, २८१ 

चिटणीस बखर - ६२, ६६, 
४६८ 

चिटणीस मल्हार रामराव - ४५ 

चित्रगुप्त बखर - १३९ 

चिमाजी आप्पा - २३८ 

चेऊल - २१० 

चौथ - ४२३ 

चौल - ३७, १८३, २१३ 


छ 
छंदोगामात्य - ३२३, ४१६ 
ज़ 


जंजिरा - ९९, १५८, २४६ 

जंजिरेकर सिद्दी - १४५ 

जदुनाथ सरकार - २५२, ४५३ 

जयराम पिंड्ये - ३९२ 

जयसिंह पवार - ३४९, ३७४ 

जसवंतसिंह - १२० 

जिंजी - ७६, ९९, ३४७ 

जिजाऊ - ४, ९ 

जिझिया - ६२ 

जिल्काद - ४०८ 

जेधे शकावली - १४, १८, २४, 
६५, ७९, १३०, १३७, 
१७०, २१८, ३१५, ४६३ 


जेसुईट - १०२, 
जॉन फ्रँसिस जेगेनी - १४२ 
जॉर्ज ऑक्सिंडन - १०० 


झ 
झुल्फिकारखान - १४२, ३४७, 
४०९ 


झेबुत्रिस्सा - १२१ 
झैनुद्दीन - ११० 

ट 

टॉमस निकल्स - २१० 
टॉलेमी - १०० 

ड 


डच - १८१, ३२८, ३२९ 

डिचोली - १५१, १८२, २३२, 
२६६ 

डोमिगोगोस्त - २१२ 

डॉम रोडिंग्ज - २२३ 


त 
तंजावर - १७८ 
वी र - २०७ 
दिलकुशा - १२३, ४६१ 
तिकोटा - ६४ 
तुंगीगड - २४९ 
तुकाबाई - ३९ 
तुळजाभवानी दानपत्र - ३८३ 
तुळापूर - ३६९ 
.-अ - ४२० 
जॉ - २५४ 
द्‌ 
दंडाराजपुरी - ३५ 
दत्ताजी त्र्यंबक - ४१ 
दत्तो वामन पोतदार - ८३ 
दर्यासारंग - ३५, ४६, ४७, 
१४९ 
दादाजी प्रभू देशपांडे - १३७, 
१४० 
दाभोळ - ३७ 
दिंडोरी - १६६ 
दिलेरखान - ११, ५२, ६२, 
१७१ 
दुदुंभ संवत्सर - ४०४ 
दुर्गादास - १२३, १२८, २८६, 


३०० 


दुर्भा - २१७, २२० 
देऊळगाव - २ 
देवरुख - ३२२ 


दोन द रोड्डीगो कॅप्टन - २२२ 
दोलतमंदखान - २८१ 


ध्‌ 

धरणगाव - २६५ 
धाराई - ९ 

धिंड - ३५१ 

न 

नफरटका - ४२० 
नळदुर्ग - ११६, १९८ 
नवलाख - २६३ 
नागोठणे - २६ 

नारो निळकंठ - ३४ 


निंबाळकर घराणे - १, ५, ६ 

निकोलाय मनुची - ११९, १२०, 
१३३, १३६, २८९, ४६६ 

निराजी रावजी - १५, ४२ 

नेताजी पालकर - १२, १३०, 
१२३६ 

प 

पंतप्रतिनिधीची बखर - ३२०, ४६९ 

पन्हाळगड - ६८, ७५, ७६, ... 

परगणे पुरंदर - २ 

परमानंद - ४, ६४ 

परमानंद, शिवभारतकार - ४ 

परशा - २४७ 

पर्णालपर्वतग्रहणाख्यान - ३९२ 

पाटस - २ 

पायपोशी - ४२० 

पारनेर - २६२ 

पाल्वाब - ३८९ 

पिंगळे मोरोपंत - ४० 

पिअर जोसेफ द ओलेंवा - २२७ 

पीरबेत्रा मशीद - १११ 

पुतळाबाई - ७ 

पुरंदर परगणा - २ 

पेठ - २९५ 

पेण - २९५ 


नर्शानुळपमुकी 


.-->-_:-- -7 (पलशशशशशरणा प. 


देते) - 2८९ 

पेग ऐोप्षेष टे मार्ठ॑ - ४६६ 

घेशेप्रान ९४१५ 

खेलदाग् देतो नापन - ८३ 

रेतुशीज - (५०, (६२, १८२, 
२०(. २९६८ 

फेतुरीज दष्ता - ५६७ 

अक्णतीति - ३२९४ 

भअ्रलापगड “ ८४० 

प्रथन गंनत्मा- ३२७ 

प्रल्शाद निगडी - 3२२ 

फ़ 

फरपा्दरा - ४२० 

फाखखी - ११० 

फ्रिगी - २३४, 2८९ 

फिरंगोजी नग्गाळे - ६१ 

फुतृदाते आळ्पॉगरी - ४६१ 

फोड - ५१, २१३ 

फोर्ट मैट जार्ज - ३१४ 

फ्रॉमिस्का शेमेस्थी करो - ४६६ 

फ्रान्सिस जमिर्ण करणे - २१५ 

भ्रान्मिस्यी द कोमा - २०७ 

फ्राय - ७५, ३२८ 

शो - १०० 


|.) 


बहादूरखान - ३५० 

बहादूरगड - ५४, ३५०, ३६० 
बाबाजी - २ 

बारदेश - २२७, ९२८, २३८ 
बाळाजी आवजी - १३९ 

बिदर - ९९, १७५ 

बीखारटका - ४२० 

बुधभूषणमू - ३९६, ३९८, ४६४ 
बुऱ्हाणपूर - १०५, ११० 
बुसानिनुस्सलातीन - ५७, ४६७ 


बेंद्रे वा. सी. - ३७० 
बेदोर द फजेंद - २०२ 
भर 

भद्रोजी - २४७ 


भवानीबाई - ४११ 


फ्थठपमाएनतेमत पंधानीराना 


भागत इतिहाग पंडाोपक डळ, पुणे 
*-्८्ऱे 
पिर्तंडी - ॥७॥ 
प्रीपथेन पकयेना - ५२ 
भूपाळगड - ५९, ६१ 
भोगले भगशे - ॥ 


म 


प्ंगळवेदा - १९७ 

मनसतदारी - २१ 

प्रनुतं - २२३, २३४ 

प्र्देयं विजयते - १०९ 

मल्हार गमरात निटणीस - ४५, 
१६, ६६, ७३, २२० 

परहंगद अऊतगर - २३ १ 

महंमद गवान - २०१ 

महंमद जाफर - २७४ 

महमद मासूम - २७४ 

महजरनामा - ४३१ 

महादजी निवाळकर - २३० 

महाराष्ट्र धर्म - ४५७ 

माकारान - २९२ 

मागासका - ४२० 

माणकोजी - २९० 

मातवर खान - ३०५, ३३१ 

मानाजी मोरे - २४३ 

मार्टिन - ५६, ११६ 

मालोजी घोरपडे - ३३४ 

मालोजी व विठोजी भोसले - २ 

मासिरे आलमगिरी - ३६१, ४६० 

माहुली गड - ९६ 

माहुलीगड - ३०० 

मिफ्ता हुलफुलफुजुल - २५० 

मिर्झाराजा - ११ 

मुअज्जम - १२, ६३, १२९, 
२२९, २९० 

मुअज्जम शाहजादा - २२, २३, 
२४, २९० 

मुईजुद्दीन - १७४ 

मुकर्रबखान - २८६, ३३१, 
३३३, ३४२ 

मुधोजी - ५ 


> 


मुल्हेर - ३०५ 


पुप्गैदशान - ३५१ 
पृंग उग्रा - १११ 
मुत्णुंजय - ३३3१ 
प्रपाड - ११८ 
मेहरम्रिमा - ३५३, ३५४ 
प्रोगरे ज्रिमिल - ३४ 
प्रारोपंत पिगळे - ४० 
मोरोपंत पेशवे - ५१ 
मोहतर्फा - ४२० 
मौनीबाबवा - ३८५ 
म्हेसूर - ७७, १७८ 


य 
येसाजी कंक - २१७ 
येसूबाई - ३१८, ४०२ 


४ 
रक्तासन संवत्सरे - २३३ 
रघुनाथ पंडित - ४२ 


रघुनाथमष्ट - ३८३ 

रजपूत शिसोदिया - १ 

रणमस्तखान - १०५, १७१ 

रशीदअली रोशनाई - ६१९ 

रहुषाखान - २३०, २४८, ३५९ 

रुळ कुंवरबाई - ३१८, ४०२ 

-र्‍ रै९४ 

राजसबाई - ९ 

राजापूर - ७६, १०३ 

राजाराम - २४, ६९ 

राधामाधवविलासचंपू - ३९२ 

रानडे न्या. म. गो. - ३१८ 

रामचंद्रपंत - ४१, १५४ 

रामसिंह - १८९ 

रामसेज - १६६, २४६ 

रायगड - २८, ३७, ६८, ७८, 
२६३, ३०८ 

रावजी निराजी - ४२ 

राहुजी सोमनाथ - ४६ 

राहुजीपंत - ५१ 

रुधिणेद्गारी संवत्सर - २२५ 

रुस्तमखान - २९२ 

रेवदंडा - २१० 

रेशमागुर - २२८ 


ज्वलज्ज्वलनतेजस संभाजीराजा 


वर्णानुक्रमसूची 


ष्‌ ्त 
रोहिडा - २७६ शहादुर्ग - ११६ सांत इस्तेव्हाव - २२१ 
रौद्र संवत्सर - ४५३ शहाबुद्दीनखान - १६६,१६७ सातारा - ५३ 
रॉबर्ट हारविन - ३५ शान्सलर - २०२ साल्होर - १३२, २८६, २८९, 
ढं शापोरा - २२८ २९३, ३०५ 

शामजी नाईक - ११७ साष्टी - २२७ 
लश््मीबाई - ७, शाहिस्तेखान - १० सिंज्योर फ्रान्सिस्कद - १८३ 
व शिंगणवाडी - ३८० सिद्दी - १०४, १६२, २३९ 
ह शिखर शिंगणापूर - ५, ३७३  शिसोदिया - ९ 
वशावळ - २ शिरवळ - ५, २६३ सुपे - २४८ 
वढू - ३६१, ३७२ शिक - ३०४, ३१७, ४०४ सेंट झेविअर - २२६ 
वनटका - ४२१ शिवचरित्र खंड - ३१२ सेंट स्टिफन - २२५ 
ता वच * ३१७ शिवदिग्विजय - ३८, ४६८ सेंटोएस्टेव्हो - २२३ 
क - ६५ शिवनेरी - २४७ सैफुल्लाखान - २६५ 
वासोटीया - ६५ शिवभारतकार परमानंद - ४ पॅ वर मरा ऑस्टिन - ३५ 
वास्को-द-गामा - २०१ शिवाजीमहाराज - ४, ५७, १८० पंत उबीर - ४२ 


विजरई - २१६, २२०, २२२, 
२२९ 

विठोजी भोसले - २ 

विठोजी व मालोजी - २ 

विभवनाम संवत्सर - ३२७, 
३३४, ३६२, ३६७ 

विवाद्य (व्यक्तिमत्त्व) - ४५४, 
४५५ 

वृंदावन - ३६७ 

वेठबिगार - ४२० 

वैगुली - १०४ 

व्यंकोजी - १८० 

शा 

शंकराजी नारायण - २७६, ४११ 

शंभू छत्रपती - १, ७८, ३३, 
१५३, १५४, १८७, २४६ 

शक्तिपंथ - ४७, ४८, ३१३, 
३१४ 

शरीफजी - ३ 

शहा आलम - २२९, 
२८९ 

शहाजादा अकबर - ११८, १२१, 
२२८ 

शहाजादा मुअज्जम - २२, २३, 
२४, २९० 

शहाजी राजे - ३, ११७, १८० 


२७५, 


शिवापूर शकावली - ४६३ 

शुक्राचार्य - ५९ 

शुक्ल संवत्सर - ३२७ 

शृंगारपूर - ९, ४६, ४७, ४८, 
३९८, ४३८ 

श्रीरंगपट्टण - ४३८ 


स 


संगमेश्वर - ३३४, ३३५, ३३६, 
३४५ 

संभाजी - १७, ८, ३३, ३९, 
४८, ६५, ७८, १३३, 
३२२, ..., ४२६ 

संभाजी राजांचे संस्कृत दानपत्र - 

४६३ 

संभाजी वध - ३६७ 

सईबाई - ४, ७ 

सकवारबाई - ५, ४०९ 

सगुणाबाई - ७ 

सज्जनगड - ५३, १५३ 

सभासद बखर - ७, १९, ४२, 
४६२ 

समयनय (पोथी) - ४००, ४५३ 

सरदेशमुखी - ४२३ 

सर्जाखान - २६९, २७०, २९३ 

सर्जेखान - ६५ 

सर्जेरव जेधे - २९५, ३२६ 


सोयराबाई - ५, ३७, ३९, ७३, 
१३५ 

सोलापूर - १०५ 

स्टॅनलेन - ३६२ 


ह 

हंबीरराव - ७७, २८६, २९२ 

हजरत पीर अब्दुल्लाखान - २२१ 

हडकोलण - ३८८, ४२१, ४२२ 

हणमंते - १८० 

हनुमंतगड - ९९ 

हरजीराजे महाडिक - ११७, 
२९१, ३२५, ३२६ 

हवालदार - ७७ 

हसन अलीखान - १५६, २३० 

हिंदवी स्वराज्य - १०७ 

हिरोजी फर्जद - १३३ 

हेजीबपट्टी - ४२० 

हेन्री ऑक्झिंडन - २९, २१० 

हेन्री स्मिथ - २४० 

हेमलंबी संवत्सरे - ४७२ 

हैदरखान - २५२ 

होलगड - ३०६ 


क्ष 
क्षये संवत्सर - २९७, ३८७ 


(_] (_] (_] 


; रडु पहाट श्रीशिवरायांच्या अद्‌भुत कर्तृत्वातून अवतरली आणि 

स्वराज्याचा महन्मंगल अरुणोदय झाला. त्यानंतरची छत्रपती शंभूराजांची सारी नऊ वर्षांची 
कारकीर्द; पण अशी विलक्षण की कल्पित कथेलाही फिकी ठरवील. मानवी जीवनाचे एवढे उत्कट, 
अचाट आणि रोमांचकारी दर्शन इतिहासाने क्वचितच घेतले असावे. 


“राजेश्री आबासाहेबांर्चे जे संकल्पित तेंच करणें आम्हांस अगत्य, 


हे त्यांच्या छत्रपतित्वाच्या अनुष्ठानाचे सूत्र होते आणि आपल्या जीवनाची आहुती 
देईपर्यंत ते त्यापासून कधीही ढळले नाहीत. त्यामुळेच त्यांच्या अतुल्य बलिदानानंतरच्या अभूतपूर्व 
परिस्थितीत महाराष्ट्र असा काही खवळून उठला की, त्या अंगारात औरंगजेबाच्या बादशाहीची 
निम्म्याहून अधिक वर्षे होरपळून निघाली. महाराष्ट्राच्या जिवाची घालमेल शंभूराजांच्या 
कालखंडात एकसारखी वाढत गेली आणि अखेर तो रुद्र कोपला. मनाला गलबलवून टाकणार्‍या 
त्या कालावधीतील अनेक गुंतागुंतीच्या आणि अज्ञात घटनांचे पदर उलगडून सांगणार्‍या 
शंभूराजांच्या ह्या चरित्राइतके साधार, विस्तृत आणि समतोल भूमिकेने लिहिलेले दुसरे चरित्र नाही, 
असा निर्वाळा महाराष्ट्राच्या इतिहाससमीक्षकांनी एकमुखाने दिला आहे. 


डायमंड पन्ल्िकेशन्स 


हनाभी : लाला 00॥०॥टॉलाड$ेश७॥1.॥शॉ. 
४४७७७2 : ७५४४४४. ७8110100000९570॥6.00ण॥ 


